मगंलाचरण - अभंग 


समचरणदृष्टि विटेवरी साजिरी । तेथें माझी हरी वृत्ति राहो ॥१॥ 
आणीक न लगे मायिक पदार्थ । तेथें माझेर्‌ आत्त नको देवा ॥ध्रु.॥ 
ब्रह्मादिक पदे दुःखाची शिराणी । तेथें दुश्चित झणी जडों देसी ॥२॥ 
तुका ह्मणे त्याचें कळलें आह्यां वर्म | जे जे कर्मधर्म नाशवंत॥३॥ 


सुंदर तें ध्यान उभे विटेवरी । कर कटावरी ठेवूनियां ॥१॥ 

तुळसीचे हार गळां कासे पीतांबर । आवडे निरंतर तें चि रूप ॥ध्रु.॥ 
मकरकुंडलें तळपती श्रवणीं । कंठीं कौस्तुभमणि विराजित ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझें हें चि सर्व सुख । पाहीन श्रीमुख आवडीनें ॥३॥ 


सदा माझे डोळे जडो तुझे मूताअ । रखुमाईच्या पती सोयरिया ॥१॥ 
गोड तुझें रूप गोड तुझें नाम । देई मज प्रेम सर्व काळ ॥ध्रु.॥ 

विठो माउलिये हा चि वर देई । संचरोनि राहीं हृदयामाजी ॥२॥ 
तुका ह्मणे कांहीं न मागे आणीक । तुझे पायीं सुख सर्व आहे ॥३॥ 


राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा । रविशशिकळा लोपलिया ॥१॥ 
कस्तुरीमळवट चंदनाची उटी । रुळे माळ कंठीं वैजयंती ॥ध्रु.॥ 
मुगुट कुंडले श्रीमुख शोभलें । सुखाचें ओतलें सकळ ही ॥२॥ 
कासे सोनसळा पांघरे पाटोळा । घननीळ सांवळा बाइयानो ॥३॥ 
सकळ ही तुह्मी व्हा गे एकीसवा । तुका ह्मणे जीवा धीर नाहीं॥४॥ 


कर कटावरी तुळसीच्या माळा । ऐसें रूप डोळां दावीं हरी ॥१॥ 
ठेविले चरण दोन्ही विटेवरी । ऐसें रूप हरी दावीं डोळां ॥ध्रु.॥ 
कटीं पीतांबर कास मिरवली । दाखवीं वहिली ऐसी मूर्ती ॥२॥ 
गरुडपारावरी उभा राहिलासी । आठवें मानसीं तें चि रूप ॥३॥ 
झुरोनी पांजरा होऊं पाहें आतां । येई पंढरीनाथा भेटावया ॥४॥ 
तुका ह्मणे माझी पुरवावी आस । विनंती उदास करूं नये ॥५॥ 


गरुडाचें वारिकें कासे पीतांबर । सांवळें मनोहर कैं देखेन ॥१॥ 
बरवया बरवंटा घनमेघ सांवळा । वैजयंतीमाळा गळां शोभे ॥ध्रु.॥ 
मुगुट माथां कोटि सूर्यांचा झळाळ । कौस्तुभ निर्मळ शोभे कंठीं ॥२॥ 


ओतींव श्रीमुख सुखाचें सकळ । वामांगीं वेल्हाळ रखुमादेवी ॥३॥ 
उध्दव अक्रूर उभे दोहींकडे । वर्णिती पवाडे सनकादिक ॥४॥ 
तुका ह्मणे नव्हे आणिकांसारिखा । तो चि माझा सखा पांडुरंग ॥५॥ ॥६॥ 


विराण्या - अभंग 


वाळो जन मज ह्मणोत शिंदळी । परि हा वनमाळी न विसंबें ॥१॥ 
सांडूनि लौकिक जालियें उदास । नाहीं भय आस जीवित्वाची ॥२॥ 
नाइकें वचन बोलतां या लोकां । ह्मणे जालों तुका हरिरता ॥३॥ 


आधिल्या भ्रतारें काम नव्हे पुरा । ह्मणोनि व्यभिचारा टेकलियें ॥१॥ 
रात्रंदिस मज पाहिजे जवळी । क्षण त्यानिराळी न गमे घडी ॥२॥ 
नाम गोष्टी माझी सोय सांडा आतां । रातलें अनंता तुका ह्मणे ॥३॥ 


हाचि नेम आतां न फिरें माघारी । बैसले शेजारीं गोविंदाचे ॥१॥ 
घररिघी जालें पट्टराणी बळें । वरिलें सांवळे परब्रह्म ॥२॥ 
बळियाचा अंगसंग जाला आतां । नाहीं भय चिंता तुका ह्मणे ॥३॥ 


नाहीं काम माझें काज तुह्यांसवें । होतें गुप्त ठावें केलें आतां ॥१॥ 
व्यभिचार माझा पडिला ठाउका । न सर ती लोकांमाजी जालें ॥२॥ 
न धरावा लोभ कांहीं मजविशीं । जालें देवपिशी तुका ह्मणे॥३॥ 


विसरले कुळ आपुला आचार । पती भावे दीर घर सोय ॥१॥ 
सांडिला लौकिक लाज भय चिंता । रातलें अनंता चित्त माझें ॥२॥ 
मज आतां कोणी आळवाल झणी । तुका ह्मणे कानीं बहिरी जालें ॥३॥ 


न देखें न बोलें नाइकें आणीक । बैसला हा एक हरि चित्तीं ॥१॥ 
सासुरें माहेर मज नाहीं कोणी । एक केलें दोन्ही मिळोनियां॥२॥ 
आळ आला होता आह्ली भांडखोरी । तुका ह्मणे खरी केली मात ॥३॥ 


दुजा ऐसा कोण बळी आहे आतां । हरि या अनंता पासूनिया ॥१॥ 
बळियाच्या आह्यी जालों बळिवंता । करूं सर्व सत्ता सर्वांवरी ॥२॥ 
तुका ह्मणे आह्यी जिवाच्या उदारा | जालों प्रीतिकरा गोविंदासी ॥३॥ 


क्षणभरी आह्यी सोसिलें वाईट । साधिलें अवीट निजसुख ॥१॥ 
सांडी मांडी मार्गे केल्या भरोवरी । अधिक चि परी दुःखाचिया ॥२॥ 
तुका ह्मणे येणें जाणें नाहीं आतां । राहिलों अनंताचिये पायीं ॥३॥ 


आह्यां आह्यी आतां वडील धाकुटीं । नाहीं पाठीं पोटीं कोणी दुर्जे ॥१॥ 
फावला एकांत एकविध भाव । हरि आह्यांसवें सर्व भोगी ॥२॥ 
तुका ह्मणे अंगसंग एके ठायीं । असों जेथें नाहीं दुजे कोणी ॥३॥ 


सर्व सुख आह्मी भोगूं सर्व काळ । तोडियेलें जाळ मोहपाश ॥१॥ 
याचसाठी सांडियेले भरतार । रातलों या परपुरुषाशीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां गर्भ नये धरूं । औषध जें करूं फळ नव्हे ॥३॥ 


एका जिवें आतां जिणें जालें दोहीं । वेगळीक कांहीं नव्हे आतां ॥१॥ 
नारायणा आह्यां नाहीं वेगळीक । पुरविली हे भाक सांभाळिली ॥२॥ 
तुका ह्मणे जालें सायासाचें फळ । सरली ते वेळ काळ दोन्ही ॥३॥ 


हासों रुसों आतां वाढवू आवडी । अंतरींची गोडी अवीट ते ॥१॥ 
सेवासुखें करूं विनोदवचन । आह्यी नारायण एकाएकीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे आह्यी जालों उदासीन । आपुल्या आधीन केला पति ॥३॥ 


मजसवें आतां येऊं नका कोणी । सासुरवासिनी बाइ्यानो ॥१॥ 
न साहवे तुह्या या जनाची कूट । बोलती वाईट ओखटें तें ॥२॥ 
तुका ह्मणे जालों उदास मोकळया । विचरों गोवळयासवें आह्यी ॥३॥ 


शिकविलें तुह्लीं तें राहे तोंवरी । मज आणि हरी वियोग तों ॥१॥ 
प्रसंगीं या नाहीं देहाची भावना । तेथें या वचना कोण मानी ॥२॥ 
तुका ह्मणे चित्तीं बैसला अनंत । दिसों नेदी नित्य अनित्य तें ॥३॥ 


सांगतों तें तुह्लीं अइकावें कानीं । आमुचे नाचणीं नाचूं नका ॥१॥ 
जोंवरी या तुह्या मागिलांची आस । तोंवरी उदास होऊं नका ॥२॥ 
तुका ह्मणे काय वांयांविण धिंद । पति ना गोविंद दोन्ही नाहीं ॥३॥ 


आजिवरी तुह्या आह्यां नेणपण । कौतुकें खेळणें संग होता ॥१॥ 
आतां अनावर जालें अगुणाची । करूं नये तें चि करीं सुखें ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां बुडविलीं दोन्ही । कुळें एक मनीं नारायण ॥३॥ 


सासुरियां वीट आला भरतारा । इकडे माहेरा स्वभावें चि ॥१॥ 
सांडवर कोणी न धरिती हातीं । प्रारब्धाची गति भोगूं आतां ॥२॥ 
न व्हावी ते जाली आमुची भंडाई । तुका ह्मणे काई लाजों आतां ॥३॥ 


मरणाही आधीं राहिलों मरोनी । मग केलें मनीं होतें तैसें ॥१॥ 
आतां तुह्ली पाहा आमुचे नवल । नका वेचूं बोल वांयांविण ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुह्ली भयाभीत नारी । कैसे संग सरी तुह्या आह्यां ॥३॥ 


परपुरुषाचें सुख भोगे तरी । उतरोनि करीं घ्यावें सीस ॥१॥ 
संवसारा आगी आपुलेनि हातें । लावूनि मागुतें पाहूं नये ॥२॥ 
तुका ह्मणे व्हावें तयापरी धीट । पतंग हा नीट दीपासोई ॥३॥ 


अइकाल परी ऐसें नव्हे बाई । न संडा या सोई भ्रताराची ॥१॥ 
नव्हे आराणुक लौकिकापासून । आपुल्या आपण गोविलें तें ॥२॥ 
तुका ह्मणे मन कराल कठीण । त्या या निवडोन मजपाशीं ॥३॥ 


आहांच वाहांच आंत वरी दोन्ही । न लगा गडणी आह्यां तैशा ॥१॥ 
भेऊं नये तेथें भेडसावू कोणा । आवरूनि मना बंद द्यावा ॥२॥ 
तुका ह्मणे कांहीं अभ्यासावांचुनी । नव्हे हे करणी भलतीची ॥३॥ 


बहुतांच्या आह्यी न मिळो मतासी । कोणी कैसी कैसी भावनेच्या ॥१॥ 
विचार करितां वांयां जाय काळ । लटिकें तें मूळ फजितीचें ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुह्ली करा घटापटा । नका जाऊं वाटा आमुचिया ॥३॥ 


त्याचें सुख नाहीं आलें अनुभवा । कठिण हें जिवा तोंचिवरी ॥१॥ 
मागिलांचे दुःख लागों नेदी अंगा । अंतर हें संगा नेदी पुढें ॥२॥ 
तुका ह्मणे सर्वविशीं हा संपन्न । जाणती महिमान श्रुति ऐसें ॥३॥ 


न राहे रसना बोलतां आवडी । पायीं दिली बुडी माझ्या मनें ॥१॥ 
मानेल त्या तुह्यी अइका स्वभावें । मी तों माझ्याभावें अनुसरलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुह्ीं फिरावें बहुतीं । माझी तों हे गती जाली आतां ॥३॥ 


न बोलतां तुह्या कळों न ये गुज । ह्मणउनी लाज सांडियेली ॥१॥ 
आतां तुह्या पुढें जोडीतसें हात । नका कोणी अंत पाहों माझा ॥२॥ 
तुका ह्मणे आह्मी बैसलों शेजारीं । करील तें हरी पाहों आतां ॥३॥ ॥॥ 


नये जरी तुज मधुर उत्तर । दिधला सुस्वर नाहीं देवें ॥१॥ 

नाहीं तयाविण भुकेला विठ्ठल । येइल तैसा बोल रामकृष्ण ॥ध्रु.॥ 
देवापाशीं मागें आवडीची भक्ति । विश्वासेंशीं प्रीति भावबळें ॥२॥ 
तुका ह्मणे मना सांगतों विचार । धरावा निर्धार दिसेंदिस ॥३॥ 


सावध जालों सावध जालों । हरिच्या आलों जागरणा ॥१॥ 
तेथें वैष्णवांचे भार । जयजयकार गर्जतसे ॥ध्रु.॥ 

पळोनियां गेली झोप । होतें पाप आड तें ॥२॥ 

तुका ह्मणे त्या ठाया । ओल छाया कृपेची ॥३॥ 


आपुलिया हिता जो असे जागता । धन्य माता पिता तयाचिया ॥१॥ 
कुळीं कन्यापुत्र होतीं जीं सात्त्वि । तयाचा हरिख वाटे देवा ॥ध्रु.॥ 
गीता भागवत करिती श्रवण । आणीक चिंतन विठोबाचें ॥२॥ 

तुका ह्मणे मज घडो त्याची सेवा । तरी माझ्या दैवा पार नाहीं ॥३॥ 


अंतरींची घेतो गोडी । पाहे जोडी भावाची ॥१॥ 
देव सोयरा देव सोयरा । देव सोयरा दीनाचा ॥ध्रु.॥ 
आपुल्या वैभवें । शृंगारावें निर्मळ ॥२॥ 

तुका ह्मणे जेवी सवें । प्रेम द्यावें प्रीतीचे ॥३॥ 


सुखें वोळंब दावी गोहा । माझें दुःख नेणा पाहा ॥१॥ 
आवडीचा मारिला वेडा | होय होय कैसा ह्मणे भिडा ॥ध्रु.॥ 
निपट मज न चले अन्न । पायली गहूं सांजा तीन ॥२॥ 


गेले वारीं तुह्ली आणिली साकर ।सातदी गेली साडेदहा शेर ॥३॥ 
अखंड मज पोटाची व्यथा । दुधभात साकर तूप पथ्या ॥४॥ 

दो पाहरा मज लहरी येती। शुध्द नाहीं पडे सुपती ॥५॥ 

नीज नये घाली फुलें । जवळीं न साहती मुलें ॥६॥ 

अंगी चंदन लावितें भाळीं । सदा शूळ माझे कपाळीं ॥७॥ 

हाड गळोनि आलें मास । माझें दुःख तुह्मां नेणवे कैसें ॥८॥ 
तुका ह्मणे जिता गाढव केला । मेलियावरि नरका नेला ॥९॥ 


पावलें पावलें तुझें आह्यां सर्व । दुजा नको भाव होऊं देऊं ॥१॥ 
जेथें तेथें तुझीं च पाउलें । त्रिभुवन संचलें विठ्ठला गा ॥ध्रु.॥ 
भेदाभेदमतें भ्रमाचे संवाद । आह्यां नको वाद त्यांशीं देऊं ॥२॥ 
तुका ह्मणे अणु तुजविण नाहीं । नभाहूनि पाहीं वाढ आहे ॥३॥ 


वंदूं चरणरज सेवूं उष्टावळी । पूर्वकर्मा होळी करुनी सांडूं ॥१॥ 
अमुप हे गांठी बांधू भांडवल । अनाथा विठ्ठल आह्यां जोगा ॥ध्रु.॥ 
अवघे होती लाभ एका या चिंतनें । नामसंकीर्तनें गोविंदाच्या ॥२॥ 
जन्ममरणाच्या खुंटतील खेपा । होईल हा सोपा सिध्द पंथ ॥३॥ 
गेले पुढें त्यांचा शोधीत मारग । चला जाऊं माग घेत आह्यी ॥४॥ 
तुका ह्मणे घालूं जीवपणा चिरा । जाऊं त्या माहेरा निजाचिया॥५॥ 


जेविले ते संत मागें उष्टावळी । अवघ्या पत्रावळी करुनी झाडा ॥१॥ 
सोवळया ओंवळया राहिलों निराळा । पासूनि सकळां अवघ्यां दुरीं ॥ध्रु.॥ 
परें परतें मज न लागे सांगावें । हें तों देवें बरें शिकविलें ॥२॥ 

दुसऱ्यातें आह्यी नाहीं आतळत । जाणोनि संकेत उभा असे ॥३॥ 

येथें कोणीं कांहीं न धरावी शंका । मज चाड एका भोजनाची ॥४॥ 
लांचावला तुका मारितसे झड । पुरविलें कोड नारायणें ॥५॥ 


देवाच्या प्रसादे करा रे भोजन । व्हाल कोण कोण अधिकारी ते ॥१॥ 
ब्रह्मादिकांसि हें दुर्लभ उच्छिष्ट । नका मानूं वीट ब्रह्मरसीं ॥ध्रु.॥ 
अवघियां पुरतें वोसंडलें पात्र । अधिकार सर्वत्र आहे येथें ॥२॥ 
इच्छादानी येथें वळला समर्थ । अवघें चि आर्त पुरवितो ॥३॥ 

सरे येथें ऐसें नाहीं कदाकाळीं । पुढती वाटे कवळीं घ्यावें ऐसें ॥४॥ 
तुका ह्मणे पाक लक्षुमीच्या हातें । कामारीसांगातें निरुपम॥५॥ 


अवगुणांचे हातीं । आहे अवघी फजीती ॥१॥ 
नाहीं पात्रासवें चाड । प्रमाण तें फिके गोड ॥ध्रु.॥ 
विष तांब्या वाटी । भरली लावूं नये होटीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे भाव । शुध्द बरा सोंग वाव ॥३॥ 


हरीच्या जागरणा । जातां कां रे नये मना ॥१॥ 
कोठें पाहासील तुटी । आयुष्य वेचे फुकासाटीं ॥२॥ 
ज्यांची तुज गुंती । ते तों मोकलिती अंतीं ॥२॥ तुका ह्मणे बरा । लाभ काय तो विचारा ॥३॥ 


धर्माची तूं मूर्ती । पाप पुण्य तुझे हातीं ॥१॥ 

मज सोडवीं दातारा । कर्मापासूनि दुस्तरा ॥ध्रु.॥ 
करिसी अंगीकार । तरी काय माझा भार ॥२॥ 
जिवींच्या जीवना । तुका ह्मणे नारायणा ॥३॥ 


ब्रह्मादिक जया लाभासि ठेंगणे । बळिये आह्यी भले शरणागत ॥१॥ 
कामनेच्या त्यागें भजनाचा लाभ । जाला पद्मनाभ सेवाक्रणी ॥ध्रु.॥ 
कामधेनूचिया क्षीरा पार नाहीं । इच्छेचिये वाही वरुषावे ॥२॥ 
बैसलिये ठायीं लागलें भरतें । त्रिपुटीवरतें भेदी ऐसें ॥३॥ 

हरि नाहीं आह्यां विष्णुदासां जगीं । नारायण अंगीं विसावला ॥४॥ 
तुका ह्मणे बहु लाटे हें भोजन । नाहीं रिता कोण राहत राहों ॥५॥ 


दुजें खंडे तरी । उरला तो अवघा हरि ॥ आपणाबाहेरी| न लगे ठाव धुंडावा ॥१॥ 

इतुलें जाणावया जाणा । कोंडे तरी मने मना ॥ पारधीच्या खुणा । जाणतें चि साधावे ॥ध्रु.॥ 
देह आधीं काय खरा । देहसंबंधपसारा ॥ बुजगावणें चोरा । रक्षणसें भासतें ॥२॥ 

तुका करी जागा | नको चाचपूं वाउगा ॥ आहेसि तूं आगा। अंगीं डोळे उघडी ॥३॥ 


विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म । भेदाभेदभ्रम अमंगळ ॥१॥ 
अडका जी तुह्मी भक्त भागवत । कराल तें हित सत्य करा ॥ध्रु.॥ 
कोणा ही जिवाचा न घडो मत्सर । वर्म सर्वेश्वरपूजनाचें ॥२॥ 
तुका ह्मणे एका देहाचे अवयव । सुख दुःख जीव भोग पावे ॥३॥ 


आह्मी जरी आस । जालों टाकोनि उदास ॥१॥ 
आतां कोण भय धरी । पुढें मरणाचें हरी ॥ध्रु.॥ 
भलते ठायीं पडों । देह तुरंगीं हा चढो ॥२॥ 
तुमचें तुह्यांपासीं । आह्यी आहों जैसीं तैसीं ॥३॥ 
गेले मानामान । सुखदुःखार्चे खंडन ॥४॥ 

तुका ह्मणे चित्तीं। नाहीं वागवीत खंती ॥५॥ 


निंदी कोणी मारी । वंदी कोणी पूजा करी ॥१॥ 

मज हें ही नाहीं तें ही नाहीं । वेगळा दोहीं पासुनी ॥ध्रु.॥ 
देहभोग भोगें घडे। जें जें जोडे तें बरें ॥२॥ 

अवघें पावे नारायणीं । जनार्दनीं तुक्‍यारचे ॥३॥ 


जन विजन जालें आह्यां । विठ्ठलनामा प्रमाणें ॥१॥ 
पाहें तिकडे बापमाय । विठ्ठल आहे रखुमाई ॥ध्रु.॥ 
वन पट्टण एकभाव। अवघा ठाव सरता जाला ॥२॥ 
आठव नाहीं सुखदुःखा । नाचे तुका कौतुके ॥३॥ 


हिरा ठेवितां ऐरणीं । वांचे मारितां जो घणीं ॥१॥ 
तोचि मोल पावे खरा । करणीचा होय चुरा ॥ध्रु.॥ 
मोहरा होय तोचि अंगें। सूत न जळे ज्याचे संगें ॥२॥ 
तुका ह्मणे तोचि संत । सोसी जगाचे आघात ॥३॥ 


आलिंगरने घडे । मोक्ष सायुज्यता जोडे ॥१॥ 

ऐसा संताचा महिमा । जाली बोलायाची सीमा ॥ध्रु.॥ 
तीर्थे पर्वकाळ । अवघीं पायांपे सकळ ॥२॥ 

तुका ह्मणे देवा । त्यांची केली पावे सेवा ॥३॥ 


माझिया मीपणा । जाला यावरी उगाणा ॥१॥ 
भोगी त्यागी पांडुरंग । त्यानें वसविले अंग ॥ध्रु.॥ 
टाळिलें निमित्त । फार थोडें घात हित ॥२॥ 
यावें कामावरी । तुका ह्मणे नाहीं उरी ॥३॥ 


सकळ चिंतामणी शरीर । जरी जाय अहंकार आशा समूळ ॥ निंदा हिंसा नाहीं कपट देहबुध्दि । निर्मळ स्फटिक जैसा 
॥१॥ 

मोक्षाचें तीर्थ न लगे वाराणसी । येती तयापासीं अवघीं जनें॥ तीर्थांसी तीर्थ जाला तो चि एक । मोक्ष तेणें दर्शने ॥ध्रु.॥ 
मन शुध्द तया काय करिसी माळा । मंडित सकळा भूषणांसी ॥ हरिच्या गुणें गर्जताती सदा । आनंद तया मानसीं ॥ 
२॥ 

तन मन धन दिलें पुरुषोत्तमा । आशा नाहीं कवणाची ॥ तुका ह्मणे तो परिसाहूनिे आगळा | काय महिमा वर्णू त्याची ॥ 
३॥ 


आहे तें सकळ कृष्णा चि अर्पण । न कळतां मन दुर्जे भावी ॥१॥ 
ह्मणउनी पाठी लागतील भूतें । येती गवसीत पांचजणें ॥ध्रु.॥ 
ज्याचे त्या वंचलें आठव न होतां । दंड या निमित्ताकारणें हा ॥२॥ 
तुका ह्मणे काळें चेंपियेला गळा । मी मी वेळोवेळा करीतसे ॥३॥ 


महारासि सिवे । कोपे ब्राह्मण तो नव्हे ॥१॥ 

तया प्रायश्चित्त कांहीं । देहत्याग करितां नाहीं ॥ध्रु.॥ 
नातळे चांडाळ । त्याचा अंतरीं विटाळ ॥२॥ 

ज्याचा संग चित्तीं । तुका ह्मणे तो त्या याती ॥३॥ 


तेलनीशीं रुसला वेडा । रागें कोरडे खातो भिडा ॥१॥ 

आपुलें हित आपण पाही । संकोच तो न धरी कांहीं ॥ध्रु.॥ 
नावडे लोकां टाकिला गोहो । बोडिले डोकें सांडिला मोहो ॥२॥ 
शेजारणीच्या गेली रागें ।कुतर्‍यांनी घर भरिलें मार्गे ॥३॥ 
पिसारागें भाजिलें घर । नागविलें तें नेणे फार ॥४॥ 

तुका ह्मणे वांच्या रागें । फेडिलें सावलें देखिलें जगे ॥५॥ 


मज दास करी त्यांचा । संतदासांच्या दासांचा ॥१॥ 
मग होत कल्पवरी । सुखें गर्भवास हरी ॥ध्रु.॥ 
नीचवृत्तिकाम । परी मुखीं तुझें नाम ॥२॥ 

तुका ह्मणे सेवे । माझे संकल्प वेचावे ॥३॥ 


सदा तळमळ । चित्ताचिये हळहळ ॥१॥ 
त्याचें दर्शन न व्हावें । शव असतां तो जिवे ॥ध्रु.॥ 


कुशब्दाची घाणी । अमंगळविली वाणी ॥२॥ 
नेणे शब्द पर । तुका ह्मणे परउपकार ॥३॥ 


जया नाहीं नेम एकादशीव्रत । जाणावें तें प्रेत शव लोकीं ॥१॥ 
त्याचें वय नित्य काळ लेखीताहे । रागें दात खाय कराकरा ।ध्रु.॥ 
जयाचिये द्वारीं तुळसीवृंदावन । नाहीं तें स्मशान गृह जाणां ॥२॥ 
जये कुळीं नाहीं एक ही वैष्णव । त्याचा बुडे भवनदीतापा ॥३॥ 
विठोबाचें नाम नुच्चारी जें तोंड । प्रत्यक्ष तें कुंड रजकारचे ॥४॥ 
तुका ह्मणे त्याचे काष्ठ हातपाय । कीर्तना नव जाय हरीचिया ॥५॥ 


आह्मी सदैव सुडके । जवळीं येतां चोर धाके ॥ जाऊं पुडी भिकें । कुतरीं घर राखती ॥१॥ 
नांदणूक ऐसी सांगा । नाहीं तरी वांयां भागा ॥ थोरपण अंगा | तरी ऐसें आणावें ॥ध्रु.॥ 
अक्षय साचार । केलें सायासांनी घर ॥ एरंडसिंवार । दुजा भार न साहती ॥२॥ 

धन कण घरोघरीं । पोट भरे भिकेवरी ॥ जतन तीं करी । कोणगुरें वासरें ॥३॥ 

जाली सकळ निश्चिंती । भांडवल शेण माती । झळझळीत भिंती । वृंदावनें तुळसीचीं ॥४॥ 
तुका ह्मणे देवा । अवघा निरविला हेवा ॥ कुटुंबाची सेवा । तो चि करी आमुच्या ॥५॥ 


पराविया नारी माउलीसमान । मानिलिया धन काय वेचे ॥१॥ 

न करितां परनिंदा द्रव्य अभिलाष । काय तुमचें यास वेचे सांगा ॥ध्रु.॥ 
बैसलिये ठायी ह्मणतां रामराम । काय होय श्रम ऐसें सांगा ॥२॥ 
संताचे वचनीं मानितां विश्वास । काय तुमचें यास वेचे सांगा ॥३॥ 
खरें बोलतां कोण लागती सायास । काय वेचे यास ऐसें सांगा ॥४॥ 
तुका ह्मणे देव जोडे याचसाटीं । आणीक ते आटी न लगे कांहीं ॥५॥ 


शुध्दबीजा पोटीं । फळें रसाळ गोमटीं ॥१॥ 
मुखीं अमृताची वाणी । देह वेचावा कारणीं ॥ध्रु.॥ 
सर्वांगी निर्मळ । चित्त जैसें गंगाजळ ॥२॥ 

तुका ह्मणे जाती । ताप दर्शनें विश्रांती ॥३॥ 


चित्त समाधानें । तरी विष वाटे सोनें ॥१॥ 
बहु खोटा अतिशय । जाणां भले सांगों काय ॥ध्रु.॥ 
मनाच्या तळमळे । चंदनें ही अंग पोळे ॥२॥ 


तुका ह्मणे दुजा । उपचार पीडा पूजा ॥३॥ 


परिमळ ह्यूण चोळू नये फूल । खाऊं नये मूल आवडतें ॥१॥ 
मोतियाचें पाणी चाखूं नये स्वाद । यंत्र भेदुनि नाद पाहूं नये ॥२॥ 
कर्मफळ ह्मणुनी इच्छूं नये काम । तुका ह्मणे वर्म दावूं लोकां ॥३॥ 


माया तें चि ब्रह्म ब्रह्म तेंचि माया । अंग आणि छाया तया परी ॥१॥ 
तोडितां न तुटे सारितां निराळी । लोटांगणांतळीं हारपते ॥ध्रु.॥ 
दुर्जे नाहीं तेथें बळ कोणासाठीं । आणिक ते आटी विचाराची ॥२॥ 
तुका ह्मणे उंच वाढे उंचपणें । ठेंगणीं लवणें जैसीं तैसीं ॥३॥ 


दुर्जनासि करी साहे । तो ही दंड हे लाहे ॥१॥ 
शिंदळीच्या कुंटणी वाटा । संग खोटा खोटयाचा ॥ध्रु.॥ 
येर येरा कांचणी भेटे। आगी उठे तेथूनी ॥२॥ 

तुका ह्मणे कापूं नाकें । पुढे आणिकें शिकविती ॥३॥ 


वृत्ति भूमि राज्य द्रव्य उपार्जिती । जाणा त्या निश्चितीं देव नाहीं ॥१॥ 
भाडेकरी वाहे पाठीवरी भार । अंतरींचें सार लाभ नाहीं ॥ध्रु.॥ 
देवपूजेवरी ठेवूनियां मन । पाषाणा पाषाण पूजी लोभें ॥२॥ 

तुका ह्मणे फळ चिंतिती आदरें । लाघव हे चार शिंदळीचे ॥३॥ 


पवित्र सोंवळीं । एक तीं च भूमंडळीं ॥१॥ 
ज्यांचा आवडता देव । अखंडित प्रेमभाव ॥ध्रु.॥ 
तीं च भाग्यवंतें । सरतीं पुरतीं धनवित्तें ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा । त्यांची केल्या पावे सेवा ॥३॥ 


आशाबध्द जन । काय जाणे नारायण ॥१॥ 
करी इंद्रियांची सेवा । पाहे आवडीचा हेवा ॥ध्रु.॥ 
भ्रमलें चावळे | तैसें उचित न कळे ॥२॥ 

तुका ह्मणे विषे । अन्न नाशियलें जैसें ॥३॥ 


ढेकरें जेवण दिसे सार्चे । नाहीं तरि कारचे कुंथाकुंथी ॥१॥ 


हे ही बोल ते ही बोल । कोरडे फोल रुचीविण ॥ध्रु.॥ 
गव्हांचिया होती परी । फके वरी खाऊं नये ॥२॥ 
तुकां ह्मणे असे हातींचें कांकण । तयासी दर्पण विल्हाळक ॥३॥ 


करावी ते पूजा मनें चि उत्तम । लौकिकाचें काम काय असे ॥१॥ 
कळावें तयासि कळे अंतरींचें । कारण तें साचें साचा अंगीं ॥ध्रु.॥ 
अतिशया अंतीं लाभ किंवा घात । फळ देतें चित्त बीजा ऐसें ॥२॥ 
तुका ह्मणे जेणें राहे समाधान । ऐसें तें भजन पार पावी ॥३॥ 


एकादशीव्रत सोमवार न करिती । कोण त्यांची गति होइल नेणों ॥१॥ 
काय करूं बहु वाटे तळमळ । आंधळीं सकळ बहिर्मुख ॥ध्रु.॥ 

हरिहरां नाहीं बोटभरी वाती । कोण त्यांची गति होईल नेणों ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाहीं नारायणीं प्रीति । कोण त्यांची गति होइल नेणों ॥३॥ 


नव्हे आराणूक संवसारा हातीं । सर्वकाळ चित्तीं हा चि धंदा ॥१॥ 
देवधर्म सांदीं पडिला सकळ । विषयीं गोंधळ गाजतसे ॥ध्रु. ॥ 

रात्रि दीस न पुरे कुटुंबाचे समाधान । दुर्लभ दर्शन ईश्वराचे ॥२॥ 
तुका ह्मणे आत्महत्या रे घातकी । थोर होते चुकी नारायणीं ॥३॥ 


स्मशान ते भूमि प्रेतरूप जन | सेवाभक्तिहीन ग्रामवासी ॥१॥ 

भरतील पोट श्वानाचिया परी । वस्ति दिली घरीं यमदूतां ॥ध्रु.॥ 
अपूज्य लिंग तेथें अतित न घे थारा । ऐसी वस्ती चोरां कंटकांची ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाहीं ठावी स्थिति मती । यमाची निशचिंती कुळवाडी ॥३॥ 


आहाकटा त्याचे करिती पितर । वंशीं दुराचार पुत्र जाला ॥१॥ 

गळे चि ना गर्भ नव्हे चि कां वांज । माता त्याची लाजलावा पापी ॥ध्रु. ॥ 
परपीडें परद्वारीं सावधान । सादर चि मन अभाग्याचें ॥२॥ 

न मिळतां निंदा चाहडी उपवास । संग्रहाचे दोष सकळ ही ॥३॥ 
परउपकार पुण्य त्या वावडें । विषाचें तें कीडें दुग्धीं मरे ॥४॥ 

तुका ह्मणे विटाळाची च तो मूर्ति । दया क्षमा शांति नातळे त्या ॥५॥ 


श्वान शीघ्रकोपी । आपणा घातकर पापी ॥१॥ 


नाहीं भीड आणि धीर । उपदेश न जिरे क्षीर ॥ध्रु. ॥ 
माणसांसि भुंके । विजातीनें द्यावे थुंके ॥२॥ 
तुका ह्मणे चित्त । मळिण करा तें फजित ॥३॥ 


देखोनि हरखली अंड । पुत्र जाला ह्मणे रांड ॥ तंव तो जाला भांड । चाहाड चोर शिंदळ ॥१॥ 
जाय तिकडे पीड 0 लोकां। जोडी भांडवल थुंका ॥ थोर जाला चुका । वर कां नाहीं घातली ॥ध्रु.॥ 
भूमि कांपे त्याच्या भारें । कुंभपाकाचीं शरीरें ॥निष्ठ्रउत्तरें। पापदृष्टी मळिणचित्त ॥२॥ 

दुराचारी तो चांडाळ । पाप सांगातें विटाळ । तुका ह्मणे खळ । ह्मणोनियां निषिध्द तो ॥३॥ 


नेणें गाणें कंठ नाहीं हा सुस्वर | घालूं तुज भार पांडुरंगा ॥१॥ 
नेणें राग वेळ काळ घात मात । तुझे पायीं चित्त ठेवीं देवा ॥२॥ 
तुका ह्मणे मज चाड नाहीं जना । तुज नारायणा वांचूनिया॥३॥ 


माझी पाठ करा कवी । उट लावी दारोदार ॥१॥ 

तंव तया पारखी सिव । लाजे ठाव सांडितां ॥ध्रु. ॥ 
उष्टावळी करूनि जमा । कुंथुनि प्रेमा आणितसे ॥२॥ 
तुका ह्मणे बाहेरमुदी । आहा च गोविंदीं न सरती ॥३॥ 


उपाधीच्या नांवें घेतला सिंतोडा । नेदूं आतां पीडा आतळों ते ॥१॥ 
काशासाठीं हात भरूनि धुवावे | चालतिया गोवे मारगासि ॥ध्रु. ॥ 
काय नाहीं देवें करूनि ठेविलें । असें तें आपुलें ते ते ठायीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे जेव्हां गेला अहंकार । तेव्हां आपपर बोळविले ॥३॥ 


योगाचें तें भाग्य क्षमा । आधीं दमा इंद्रियें ॥१॥ 
अवघीं भाग्यें येती घरा । देव सोयरा जालिया ॥ध्रु. ॥ 
मिरासीचें ह्यूण सेत। नाहीं देत पीक उगे ॥२॥ 

तुका ह्मणे उचित जाणां । उगीं सिणा काशाला ॥३॥ 


न ये नेत्रांजळ । नाहीं अंतरीं कळवळ ॥१॥ 
तों हे चावटीचे बोल । जन रंजवणें फोल ॥ध्रु. ॥ 
न फळे उत्तर । नाहीं स्वामी जों सादर ॥२॥ 


तुका ह्मणे भेटी । जंव नाहीं दृष्टादृष्टी ॥३॥ 


बाईल सवासिण आई । आपण पितरांचे ठायीं ॥१॥ 
थोर वेच जाला नष्टा । अवघ्या अपसव्य चेष्टा ॥ध्रु. ॥ 
विषयांचे चरवणीं । केली आयुष्याची गाळणी ॥२॥ 
तुका ह्मणे लंडा । नाहीं दया देव धोंडा ॥३॥ 


दानें कांपे हात । नाव तेविशीं मात ॥१॥ 

कथी चावटीचे बोल । हिंग क्षीरीं मिथ्या फोल ॥ध्रु.॥ 
न वजती पाप । तीर्था ह्मणे वेचूं काय ॥२॥ 

तुका ह्मणे मनीं नाहीं । न ये आकारातें कांहीं ॥३॥ 


वळितें जें गाई । त्यासि फार लागे काई ॥१॥ 

निवे भावाच्या उत्तरीं । भलते एके धणी वरी ॥ध्रु.॥ 
न लगती प्रकार । कांहीं मानाचा आदर ॥२॥ 
सांडी थोरपणा । तुका ह्मणे सवें दीना ॥३॥ 


मैत्र केले महा बळी । कामा न येती अंतकाळीं ॥१॥ 
आधीं घे रे रामनाम । सामा भरीं हा उत्तम ॥ध्रु.॥ 
नाहीं तरी यम । दांत खातो करकरा ॥२॥ 

धन मेळविलें कोडी । काळ घेतल्या न सोडी ॥३॥ 
कामान ये हा परिवार । सैन्य लोक बहु फार ॥४॥ 
तंववरि मिरविसी बळ । जंव आला नाहीं काळ ॥५॥ 
तुका ह्मणे बापा । चुकवीं चौऱ्याशींच्या खेपा ॥६॥ 


कानडीनें केला मऱ्हाटा भ्रतार । एकाचे उत्तर एकान ये ॥१॥ 

तैसें मज नको करूं कमळापति । देई या संगति सज्जनांची ॥ध्रु.॥ 
तिनें पाचारिलें इल बा ह्मणोन । येरु पळे आण जाली आतां ॥२॥ 
तुका ह्मणे येर येरा जें विच्छिन्न । तेथें वाढे सीण सुखा पोटीं ॥३॥ 


सुख पाहतां जवापाडें । दुःख पर्वता एवढें ॥१॥ 
धरीं धरीं आठवण । मानीं संताचें वचन ॥ध्रु.॥ 


नेलें रात्रीने तें अर्धे । बाळपण जराव्याधें ॥२॥ 
तुका ह्मणे पुढा । घाणा जुंती जसी मूढा ॥३॥ 


बोलायाचा त्यासीं । नको संबंध मानसीं ॥१॥ 

जया घडली संतनिंदा । तुज विसरूनि गोविंदा ॥ध्रु.॥ 
जळो त्याचें तोंड। नको दृष्टीपुढे भांड ॥२॥ 

तुका ह्मणे देवा । तया दुरी मज ठेवा ॥३॥ 


तीळ जाळिले तांदुळ । काम क्रोधे तैसे चि खळ ॥१॥ 
कां रे सिणलासी वाउगा । न भजतां पांडुरंगा ॥ध्रु.॥ 
मानदंभासाठीं। केली अक्षरांची आटी ॥२॥ 

तप करूनि तीर्थाटन | वाढविला अभिमान ॥३॥ 
वांटिलें तें धन । केली अहंता जतन ॥४॥ 

तुका ह्मणे चुकलें वर्म । केला अवघा चि अधर्म ॥५॥ 


संवसारतापें तापलो मी देवा । करितां या सेवा कुटुंबाची ॥१॥ 
ह्मणऊनी तुझे आठविले पाय । ये वो माझे माय पांडुरंगे ॥ध्रु.॥ 
बहुतां जन्मींचा जालों भारवाही । सुटिजे हें नाहीं वर्म ठावें ॥२॥ 
वेढियेलों चोरी अंत्बहयात्कारीं । कणव न करी कोणी माझी ॥३॥ 
बहु पांगविलों बहु नागविलों । बहु दिवस जालों कासाविस ॥४॥ 
तुका ह्मणे आतां धांव घाली वेगीं । ब्रीद तुझें जगीं दीननाथा ॥५॥ 


भक्तक्रणी देव बोलती पुराणें । निर्धार वचनें साच करीं ॥१॥ 

मागे काय जाणों अइकिली र्वात्ता । कबिर सातें जातां घडिया वांटी ॥ध्रु.॥ 
माघारिया धन आणिलें घरासि । न घे केला त्यासि त्याग तेणें ॥२॥ 
नामदेवाचिया घरासि आणिलें । तेणें लुटविलें द्विजां हातीं ॥३॥ 
प्रत्यक्षासि काय द्यावें हें प्रमाण । व्यंकोबाचें त्रण फेडियेलें ॥४॥ 

बीज दळोनियां केली आराधना । लागे नारायणा पेरणें तें ॥५॥ 

तुका ह्मणे नाहीं जयासि निर्धार । नाडला साचार तो चि एक ॥६॥ 


भोगें घडे त्याग । त्यागें अंगा येती भोग ॥१॥ 
ऐसें उफराटें वर्म | धर्मा अंगीं च अधर्म ॥ध्रु.॥ 


देव अंतरे तें पाप । खोटे उगवा संकल्प ॥२॥ 
तुका ह्मणे भीड खोटी । लाभ विचारावा पोटीं ॥३॥ 


भोरप्यानें सोंग पालटिलें वरी । ध्यान धरी मत्स्या जैसें ॥१॥ 

टिळे माळा मैंद मुद्रा लावी अंगीं । देखों नेदि जगीं फांसे जैसे ॥ध्रु.॥ 
ढीवर या मत्स्या चारा घाली जैसा । भीतरील फांसा कळों नेदी ॥२॥ 
खाटिक हा स्नेहवादें पशु पाळी । कापावया नळी तया साठीं ॥३॥ 
तुका ह्मणे तैसा भला मी लोकांत । परी तूं कृपावंत पांडुरंगा ॥४॥ 


गेली वीरसरी । मग त्यासि रांड मारी ॥१॥ 

मग नये तैसी सत्ता । गेली मागील आणितां ॥ध्रु.॥ 
भंगलिया चित्ता । न ये काशानें सांदितां ॥२॥ 
तुका ह्मणे धीर । भंगलिया पाठीं कीर ॥३॥ 


युक्ताहार न लगे आणिक साधर्ने । अल्प नारायणें दाखविलें ॥१॥ 
कलियुगामाजी करावें कीर्तन । तेणें नारायण देइल भेटी ॥ध्रु.॥ 

न लगे हा लौकिक सांडावा वेव्हार । घ्यावें वनांतर भस्म दंड ॥२॥ 
तुका ह्मणे मज आणि उपाव । दिसती ते वाव नामाविण ॥३॥ 


कंठीं कृष्णमणी । नाहीं अशुभ ते वाणी ॥१॥ 

हो का नर अथवा नारी । रांड तये नावें खरी ॥ध्रु.॥ 
नाहीं हातीं दान । शूरपणाचें कांकण ॥२॥ 
वाळियेली संतीं । केली बोडोनि फजिती ॥३॥ 
तुका ह्मणे ताळा । नाहीं त्याची अवकळा ॥४॥ 


माया ब्रह्म ऐसें ह्मणती धर्मठक । आपणासरिसे लोक नागविले ॥१॥ 
विषयीं ल॑पट शिकवी कुविद्या । मनामागें नांद्या होऊनि फिरे ॥ध्रु.॥ 
करुनी खातां पाक जिरे सुरण राई । करितां अतित्याई दुःख पावे ॥२॥ 
औषध द्यावया चाळविलें बाळा । दावूनियां गुळा दृष्टीपुढे ॥३॥ 

तरावया आधीं शोधा वेदवाणी | वांजट बोलणीं वारा त्यांचीं ॥४॥ 

तुका ह्मणे जयां पिंडाचें पाळण। न घडे नारायणभेट तयां ॥५॥ 


मृगजळ दिसे साचपणा ऐसें । खोटियाचें पिसे ऊर फोडी ॥१॥ 
जाणोन कां करा आपुलाले घात । विचारा रे हित लवलाहीं ॥ध्रु.॥ 
संचित सांगातीं बोळवणें सवें । आचरलें द्यावें फळ तेणें ॥२॥ 
तुका ह्मणे शेखी श्मशान तोंवरी । संबंध गोवरी अंगीं सर्वे ॥३॥ 


गौळीयाची ताकपिरें । कोण पोरें चांगलीं ॥१॥ 

येवढा त्यांचा छंद देवा । काय सेवा भक्ती ते ॥ध्रु.॥ 
काय उपास पडिले होते । कण्याभोंवते विदुराच्या ॥२॥ 
तुका ह्मणे कुब्जा दासी । रूपरासी हीनकळा ॥३॥ 


आतां तरी पुढें हा चि उपदेश । नका करूं नाश आयुष्याचा ॥१॥ 
सकळांच्या पायां माझें दंडवत । आपुलालें चित्त शुध्द करा ॥ध्रु.॥ 
हित तें करावे देवाचें चिंतन । करूनियां मन एकविध ॥२॥ 

तुका ह्मणे लाभ होय तो व्यापार । करा काय फार शिकवावें ॥३॥ 


भक्ताविण देवा । कैंचें रूप घडे सेवा ॥१॥ 
शोभविलें येर येरां । सोनें एके ठायीं हिरा ॥ध्रु.॥ 
देवाविण भक्ता । कोण देता निष्कामता ॥२॥ 
तुका ह्मणे बाळ । माता जैसें स्नेहजाळ ॥३॥ 


विश्वाचा जनिता । ह्मणे यशोदेसि माता ॥१॥ 

ऐसा भक्तांचा अंकित । लागे तैसी लावी प्रीत ॥ध्रु.॥ 
निष्काम निराळा।| गोपी लावियेल्या चाळा ॥२॥ 
तुका ह्मणे आलें । रूपा अव्यक्त चांगलें ॥३॥ 


काय दिनकरा । केला कोंबडयानें खरा ॥१॥ 

कां हो ऐसा संत ठेवा । भार माझे माथां देवा ॥ध्रु.॥ 
आडविलें दासीं । तरि कां मरती उपवासी ॥२॥ 
तुका ह्मणे हातीं । कळा सकळ अनंतीं ॥३॥ 


जेवितां ही घरी । नाक हागतिया परी ॥१॥ 
ऐसियाचा करी चाळा । आपुली च अवकळा ॥ध्रु.॥ 
सांडावे मांडावे । काय ऐसें नाहीं ठावें ॥२॥ 


तुका ह्मणे करी । ताका दुधा एक सरी ॥३॥ 


हो का पुत्र पत्नी बंधु । त्यांचा तोडावा संबंधु ॥१॥ 
कळों आलें खटयाळसें । शिवों नये लिंपों दोषें ॥ध्रु.॥ 
फोडावें मडकें। मेलें लेखीं घायें एकें ॥२॥ 

तुका ह्मणे त्यागें । विण चुकीजेना भोगें ॥३॥ 


व्याल्याविण करी शोभनतांतडी | चार ते गधडी करीतसे ॥१॥ 

कासया पाल्हाळ आणिकांचे देखी । सांगतां नव्हे सुखी साखरेसि ॥ध्रु.॥ 
कुंथाच्या ढेकरें न देवेल पुष्टी । रूप दावी कष्टी मळिण वरी ॥२॥ 

तुका ह्मणे अरे वाचाळ हो ऐका । अनुभवेंविण नका वाव घेऊं ॥३॥ 


जेणें घडे नारायणीं अंतराय । होत बाप माय वर्जावीं तीं ॥१॥ 

येर प्रिया पुत्र धना कोण लेखा । करिती तीं दुःखा पात्र शत्रु ॥ध्रु.॥ 
प्रल्हादें जनक बिभीषणें बंधु । राज्य माता निंदु भरतें केली ॥२॥ 
तुका ह्मणे सर्व धर्म हरिचे पाय । आणीक उपाय दुःखमूळ ॥३॥ 


मान अपमान गोवे । अवघे गुंडूनी ठेवावे ॥१॥ 
हें चि देवाचें दर्शन । सदा राहे समाधान ॥ध्रु.॥ 
शांतीची वसती । तेथें खुंटे काळगती ॥२॥ 
आली ऊर्मी साहे । तुका ह्मणे थोडें आहे ॥३॥ 


थोडें आहे थोडें आहे । चित्त साहे जालिया ॥१॥ 
हर्षामर्ष नाहीं अंगीं । पांडुरंगी सरलें तें ॥ध्रु.॥ 
अवघ्या साधनांचें सार। न लगे फार शोधावें ॥२॥ 
तुका ह्मणे लटिकें पाहें । सांडीं देह अभिमान ॥३॥ 


आतां उघडीं डोळे । जरी अद्यापि न कळे ॥ तरी मातेचिये खोळे । दगड आला पोटासि ॥१॥ 
मनुष्यदेहा ऐसा निध। साधिली ते साधे सिध्द ॥ करूनि प्रबोध । संत पार उतरले ॥ध्रु.॥ 
नाव चंद्रभागे तीरीं । उभी पुंडलीकाचे द्वारीं ॥ कट धरूनियां करीं । उभाउभी पालवी ॥२॥ 
तुका ह्मणे फुकासाठीं । पायीं घातली या मिठी ॥ होतो उठाउठी । लवकरी च उतार ॥३॥ 


न करीं संग राहें रे निश्चळ । लागों नेदीं मळ ममतेचा ॥१॥ 

या नांवें अद्वैत खरे ब्रह्मज्ञान । अनुभवावांचून बडबड ते ॥ध्रु.॥ 
इंद्रियांचा जय वासनेचा क्षय । संकल्पा ही न ये वरी मन ॥२॥ 
तुका ह्मणे न ये जाणीव अंतरा । अंतरीं या थारा आनंदाचा ॥३॥ 


पंढरीचा महिमा । देतां आणीक उपमा ॥१॥ 
ऐसा ठाव नाहीं कोठें । देव उभाउभी भेटे ॥ध्रु.॥ 
आहेति सकळ । तीर्थे काळें देती फळ ॥२॥ 
तुका ह्मणे पेठ । भूमिवरी हे वैकुंठ ॥३॥ 


तिथाअ धोंडा पाणी । देव रोकडा सज्जनीं ॥१॥ 
मिळालिया संतसंग । समर्पितां भलें अंग ॥ध्रु.॥ 
तीथाअ भाव फळे । येथें आनाड तें वळे ॥२॥ 
तुका ह्मणे पाप । गेलें गेल्या कळे ताप ॥३॥ 


घेऊनियां चक्र गदा । हा चि धंदा करी तो ॥१॥ 
भक्ता राखे पायापासीं । दुर्जनासी संहारी ॥ध्रु.॥ 
अव्यक्त तें आकारलें। रूपा आलें गुणवंत ॥२॥ 
तुका ह्मणे पुरवी इच्छा | जया तैसा विठ्ठल ॥३॥ 


देखोनि पुराणिकांची दाढी । रडे का£फ्दे नाक ओढी ॥१॥ 
प्रेम खरें दिसे जना । भिन्न अंतरीं भावना ॥ध्रु.॥ 

आवरितां नावरे । खुर आठवी नेवरे ॥२॥ 

बोलों नयें मुखावाटां । ह्मणे होतां ब्यांचा तोटा ॥३॥ 

दोन्ही सिंगें चारी पाय । खुणा दावी ह्मणे होय ॥४॥ 

मना आणितां बोकड । मेला त्याची चरफड ॥५॥ 

होता भाव पोटीं। मुखा आलासे शेवटीं ॥६॥ 

तुका ह्मणे कुडें । कळों येतें तें रोकडें ॥७॥ 


दुर्जनाची गंधी विष्ठेचिया परी । देखोनियां दुरी व्हावें तया ॥१॥ 

अडका हो तुह्मी मात हे सज्जन । करूं संघष्टन नये बोलों ॥ध्रु.॥ 
दुर्जनाचे अंगीं अखंड विटाळ । वाणी रजस्वला स््रवे तैशी ॥२॥ 

दुर्जनाचें भय धरावें त्यापरी । पिसाळलेवरी धांवे श्वान ॥३॥ 


दुर्जनाचा भला नव्हे अंगसंग । बोलिलासे त्याग देशाचा त्या ॥४॥ 
तुका ह्मणे किती सांगावें पृथक । अंग कुंभीपाक दुर्जनार्चे ॥५॥ 


अतिवादी नव्हे शुध्द या बीजाचा । ओळखा जातीचा अंत्यज तो ॥१॥ 
वेद श्रुति नाहीं ग्रंथ ज्या प्रमाण । श्रेष्ठाचे वचन न मानी जो ॥ध्रु.॥ 
तुका ह्मणे मद्यपानाचें मिष्टान्न । तैसा तो दुर्जन शिवों नये ॥२॥ 


शब्दा नाहीं धीर । ज्याची बुध्दि नाहीं स्थिर ॥१॥ 
त्याचें न व्हावे दर्शन । खळा पंगती भोजन ।ध्रु.॥ 
संतास जो निंदी। अधम लोभासाठीं वंदी ॥२॥ 
तुका ह्मणे पोटीं । भाव अणीक जया होटीं ॥३॥ 


चोरें चोरातें करावा उपदेश । आपुला अभ्यास असेल तो ॥१॥ 
शिंदळीच्या मागें वेचितां पाउलें । होईल आपुलें तिच्या ऐसें ॥ध्रु.॥ 
तुका ह्मणे भितो पुढिलिया दत्ता | ह्मणऊनि चिंता उपजली ॥२॥ 


मांडवाच्या दारा | पुढें आणिला ह्यातारा ॥१॥ 

ह्मणे नवरी आणा रांड । जाळा नवऱ्याचे तोंड ॥ध्रु.॥ 
समय न कळे । काय उपयोगीं ये वेळे ॥२॥ 

तुका ह्मणे खरा । येथूनिया दूर करा ॥३॥ 


कांहीं नित्यनेमाविण । अन्न खाय तो श्वान ॥ वांयां मनुष्यपण । भार वाहे तो वृषभ ॥१॥ 
त्याचा होय भूमी भार | नेणे यातीचा आचार ॥ जाला दावेदार । भोगवी अघोर पितरांसि ॥ध्रु.॥ 
अखंड अशुभ वाणी । खरें न बोले स्वप्नीं ॥ पापी तयाहुनी । आणीक नाहीं दुसरा ॥२॥ 

पोट पोसी एकला । भूतीं दया नाहीं ज्याला ॥ पाठीं लागे आल्या । अतिताचे दाराशीं ॥३॥ 
कांहीं संतांचे पूजन । न घडे तीर्थांचे भ्रमण ॥ यमाचा आंदण । सीण थोर पावेल ॥४॥ 

तुका ह्मणे त्यांनीं । मनुष्यपणा केली हानी । देवा विसरूनी । गेलीं ह्मणतां मी माझें ॥५॥ 


कन्या गो करी कथेचा विकरा । चांडाळ तो खरा तया नांवें ॥१॥ 
गुण अवगुण हे दोन्ही प्रमाण । यातिशीं कारण नाहीं देवा ॥२॥ 
आशाबध्द नये करूं तें करिती । तुका ह्मणे जाती नरकामधीं ॥३॥ 


हरिहरां भेद । नाहीं करूं नये वाद ॥१॥ 

एक एकाचे हृदयीं । गोडी साखरेच्या ठायीं ॥ध्रु.॥ 
भेदकासी नाड । एक वेलांटी च आड ॥२॥ 
उजवें वामांग । तुका ह्मणे एक चि अंग ॥३॥ 


वक्त्या आधीं मान । गंध अक्षता पूजन । श्रोता यति जाला जाण । तरी त्या नाहीं उचित ॥१॥ 
शीर सर्वांगा प्रमाण । यथाविधि कर चरण । धमर्चिं पाळण । सकळीं सत्य करावें ॥ध्रु.॥ 

पट्ट पुत्र सांभाळी । पिता त्याची आज्ञा पाळी । प्रमाण सकळीं । ते मर्यादा करावी ॥२॥ 
वरासनीं पाषाण | तो न मानावा सामान्य । येर उपकरणें । सोनियाचीं परी तीं नीच ॥३॥ 
सोनियाचा पैंजण । मुगुटमणि केला हीण । जयाचे कारण । तया ठायीं अळंकार ॥४॥ 

सेवका स्वामीसाठीं मान । त्याचें नाम त्याचें धन । तुका ह्मणे जाण| तुह्यी संत तदथाअ ॥५॥ 


घरीं रांडा पोरें मरती उपवासीं । सांगे लोकांपासीं थोरपण ॥१॥ 
नेऊनियां घरा दाखवावें काय । काळतोंडा जाय चुकावूनि ॥२॥ 
तुका ह्मणे आह्यी जाणों त्या प्रमाण । ठकावे हे जन तैसे नहों ॥३॥ 


जोहार - अभंग 


मायबाप जोहार । सारा साधावया आलों वेसकर ॥१॥ 

मागील पुढील करा झाडा । नाहीं तरी खोडा घालिती जी ॥ध्रु.॥ 
फांकुं नका रुजू जालिया वांचून । सांगा जी कोण घरीं तीं धण्या ॥२॥ 
आजि मायबाप करा तडामोडी । उद्यां कोणी घडी राहेना हो ॥३॥ 
तुका ह्मणे कांहीं न चले ते बोली । अखरते सालीं झाडा घेती ॥४॥ 


येऊं द्या जी कांहीं वेसकरास | आंतून बाहेर वोजेचा घास ॥१॥ 
जों यावें तों हात चि रिता नाहीं । कधीं तरीं कांहीं द्यावें घ्यावें ॥२॥ 
तुका ह्मणे उद्यां लावीन ह्मनेरा । जे हे दारोदारांभोंवतीं फिरा ॥३॥ 


देती घेती परज गेली । घर खालीं करूनियां ॥१॥ 

धांवणियाचे न पडे हातीं । खादली राती काळोखी ॥ध्रु.॥ 
वघियांचे अवघें नेलें । काहीं ठेविलें नाहीं मागे ॥२॥ 

सोंग संपादुनि दाविला भाव । गेला आधीं माव वरि होती ॥३॥ 
घराकडे पाहूं नये सें चि जालें । अमानत केलें दिवाणांत ॥४॥ 


आतां तुका कोणा न लगे चि हातीं । जाली ते निश्चिती बोलों नये ॥५॥ ॥३॥ 


शुकसनकादिकीं उभारिला बाहो । परिक्षितीला हो दिसां सातां ॥१॥ 
उठाउठी करी स्मरणाचा धांवा । धरवत देवा नाहीं धीर ॥ध्रु.॥ 

त्वरा जाली गरुड टाकियेला मागें । द्रौपदीच्या लागें नारायणें ॥२॥ 
तुका ह्मणे करी बहु च तांतडी । प्रेमाची आवडी लोभ फार ॥३॥ 


बोललों तें कांहीं तुमचिया हिता । वचन नेणतां क्षमा कीजे ॥१॥ 
वाट दावी तया न लगे सुसावें । अतित्याई जीवें नाश पावे ॥ध्रु.॥ 
निंब दिला रोग तुटाया अंतरीं । पोभाळितां वरि आंत चरे ॥२॥ 
तुका ह्मणे हित देखण्यासि कळे । पडती आंधळे कूपा माजी ॥३॥ 


माकडें मुठीं धरिलें फुटाणे । गुंतले ते नेणे हात तेथें ॥१॥ 

काय तो तयाचा लेखावा अन्याय । हित नेणे काय आपुलें तें ॥ध्रु.॥ 
शुकें नळिकेशीं गोवियेले पाय । विसरोनि जाय पक्ष दोन्ही ॥२॥ 
तुका ह्मणे एक ऐसे पशुजीव । न चले उपाव कांहीं तेथें ॥३॥ 


हरि तूं निष्ठ्र निर्गुण | नाहीं माया बहु कठिण । नव्हे तें करिसी आन । कवणें नाहीं केलें तें ॥१॥ 
घेऊनि हरिश्चंद्राचें वैभव । राज्य घोडे भाग्य सर्व । पुत्र पत्नी जीव । डोंबाघरीं वोपविलीं ॥ध्रु.॥ 
नळा दमयंतीचा योग । बिघडिला त्यांचा संग । ऐसें जाणे जग । पुराणें ही बोलती ॥२॥ 

राजा शिबी चक्रवर्ती । कृपाळु दया भूतीं । तुळविलें अंतीं । तुळें मास तयार्चे ॥३॥ 

कर्ण भिडता समरंगणीं । बाणीं व्यापियेला रणीं । मागसी पाडोनी । तेथें दांत तयाचे ॥४॥ 

बळी सर्वस्वें उदार । जेणें उभारिला कर । करूनि काहार । तो पाताळीं घातला ॥५॥ 
श्रियाळाच्या घरीं । धरणें मांडिले मुरारी । मारविलें करीं । त्याचें बाळ त्याहातीं ॥६॥ 

तुज भावें जे भजती । त्यांच्या संसारा हे गति । ठाव नाहीं पुढती। तुका ह्मणे करिसी तें ॥७॥ 


चाल केलासी मोकळा । बोल विठ्ठल वेळोवेळां ॥१॥ 
तुज पापचि नाहीं ऐसें । नाम घेतां जवळीं वसे ॥ध्रु.॥ 
पंच पातकांच्या कोडी । नामें जळतां न लगे घडी ॥२॥ 
केलीं मागे नको राहों । तुज जमान आह्यी आहों ॥३॥ 
करीं तुज जीं करवती । आणिक नामें घेऊं किती ॥४॥ 
तुका ह्मणे काळा । रीग नाहीं निघती ज्वाळा ॥५॥ 


बाळ बापा ह्मणे काका । तरी तो कां निपराध ॥१॥ 
जैसा तैसा भाव गोड । पुरवी कोड विठ्ठल ॥ध्रु.॥ 
साकरेसि ह्मणतां धोंडा । तरी कां तोंडा न रुचे ॥२॥ 
तुका ह्मणे आरुष बोल । नव्हे फोल आहाच ॥३॥ 


चित्तीं नाहीं तें जवळीं असोनि काय । वत्स सांडी माय तेणें न्यायें ॥१॥ 
प्रीतीचा तो वायु गोड लागे मात । जरी जाय चित्त मिळोनियां ॥२॥ 
तुका ह्मणे अवघें फिकें भावाविण । मीठ नाहीं अन्न तेणें न्यायें ॥३॥ 


काय कशी करिती गंगा । भीतरिं चांगा नाहीं तो ॥१॥ 
अधणीं कुचर बाहेर तैसा । नये रसा पाकासि ॥ध्रु.॥ 
काय टिळे करिती माळा । भाव खळा नाहीं त्या ॥२॥ 
तुका ह्मणे प्रेमे विण । बोले भुंके अवघा शीण ॥३॥ 


शिंदळा साल्याचा नाहीं हा विश्‍वास । बाईल तो त्यास न विसंभे ॥१॥ 
दुष्ट बुध्दि चोरी करी निरंतर । तो ह्मणे इतर लोक तैसे ॥२॥ 
तुका ह्मणे जया चित्तीं जे वासना । तयाची भावना तयापरी ॥३॥ 


काला चेंडुफळी - अभंग 


झेला रे झेला वरचेवर झेला । हातिचें गमावी तो पाठीं साहे टोला ॥१॥ 

त्रिगुणाचा चेंडू हातें झुगारी निराळा । वरिलिया मुखें मन लावी तेथें डोळा ॥ध्रु.॥ 
आगळा होऊनि धरी वरिचिया वरी। चपळ तो जिंके गांढया ठके येरझारीं ॥२॥ 
हातीं सांपडलें उर्भे बैसों नेदी कोणी । सोरीमागें सोरी घेती ओणवें करूनि ॥३॥ 
डाईं पडिलिया सोसी दुःखाचे डोंगर । पाठीवरी भार भोंवता ही उभा फेर ॥४॥ 
तुका ह्मणे सुख पाहे तयाचें आगळें । जिंकी तो हरवी कोणी एका तरी काळें ॥५॥ 


अझुनि कां थीर पोरा न ह्मणसी किर । धरुनियां धीर लाजे बुर निघाला ॥१॥ 
मोकळा होतासि कां रे पडिलासि डाई । वरिलांचा भार आतां उतरेसा नाहीं ॥ध्रु.॥ 
मेळवूनि मेळा एकाएकीं दिली मिठी । कवळिलें एक बहु बैसविलीं पाठीं ॥२॥ 
तळील तें वरी वरील तें येतें तळा । न सुटे तोंवरी येथें गुंतलिया खेळा ॥३॥ 
सांडितां ठाव पुढें सईल धरी हात । चढेल तो पडेल ऐसी ऐका रे मात ॥४॥ 

तुका ह्मणे किती आवरावे हात पाय । न खेळावें तोंच बरें वरी न ये डाय ॥५॥ 


कोडें - अभंग 


कोडें रे कोडें ऐका हें कोडें । उगवूनि फार राहे गुंतोनियां थोडें ॥१॥ 

पुसतसे सांगा मी हें माझे ऐसें काई ॥ रुसूं नका नुगवे तो झवे आपुली आई ॥ध्रु.॥ 
सांगतों हें मूळ काहीं न धरावी खंती । ज्यालें ज्यवो मेलें मरो प्रारब्धा हातीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे अभिमान सांडावा सकळीं । नये अंगावरी वांयां येऊं देऊं कळी ॥३॥ 


नुगवे तें उगवून सांगितलें भाई । घालुनियां ताळा आतां शुध्द राखा घाई ॥१॥ 
आतां कांहीं नाहीं राहिलें । म्या आपणा आपण पाहिलें ॥ध्रु.॥ 

कमाईस मोल येथें नका रीस मानू| निवडूं नये मज कोणा येथें वानूं ॥२॥ 
तुका ह्मणे पदोपदीं कान्हो वनमाळी | जयेजत मग सेवटिला एक वेळीं ॥३॥ 


हारस आनंदाचा । घोष करा हरिनामाचा । कोण हा दैवाचा । भाग पावे येथील ॥१॥ 

पुण्य पाहिजे बहुत । जन्मांतरींचें संचित । होईल करीत । आला अधिकारी तो ॥ध्रु.॥ 
काय पाहातां हे भाई । हरुषें नाचा धरा घाई । पोटभरी कांहीं । घेतां उरी कांहीं ठेवा ॥२॥ 
जें सुख दृष्टी आहे । तें च अंतरीं जो लाहे । तुका ह्मणे काय। कळिकाळ तें बापुडे ॥३॥ 


अवघे गोपाळ ह्मणती या रे करूं काला । काय कोणाची सिदोरी ते पाहों द्या मला | 

नका कांहीं मागें पुढें रे ठेवू खरें च बोला । वंची वंचला तो चि रे येथें भोवंडा त्याला ॥१॥ 
घेतल्या वांचून झाडा रे नेदी आपुलें कांहीं । एकां एक ग्वाही बहुत देती मोकळें नाहीं । 

ताक सांडी येर येर रे काला भात भाकरी दहीं । आलें घेतो मध्यें बैसला नाहीं आणवीत तें ही ॥ध्रु.॥ 
एका नाहीं धीर तांतडी दिल्या सोडोनि मोटा । एक सोडितील गाठी रे एक चालती वाटा । 

एक उभा भार वाहोनि पाहे उगाचि खोटा । एक ते करूनि आराले आतां ऐसें चि घाटा ॥२॥ 
एकीं स्थिराविल्या गाई रे एक वळत्या देती । एकांच्या फांकल्या वोढाळा फेरे भोंवतीं घेती । 
एकें चाराबोरा गुंतलीं नाहीं जीवन चित्तीं । एक एका चला ह्मणती एक हुंबरी घेती ॥३॥ 

एकीं एके वाटा लाविलीं भोळीं नेणतीं मुलें । आपण घरींच गुंतले माळा नासिलीं फुलें । 

गांठीचें तें सोडूं नावडे खाय आहतें दिलें । सांपडलें वेठी वोढी रे भार वाहातां मेलें ॥४॥ 

एक ते माया गुंतले घरीं बहुत काम । वार्ता ही नाहीं तयाची तया कांहीं च ठावें 

जैसें होतें शिळे संचित तैसें लागलें खावें । हातोहातीं गेलें वेचुनि मग पडिलें ठावें ॥५॥ 

एकीं हातीं पायीं पटे रे अंगीं लाविल्या राखा । एक ते सोलिव बोडके केली सपाट शिखा। 

एक ते आळसी तळीं रे वरी वाढिल्या काखा । सिदोरी वांचून बुध्दि रे केला अवघ्यां वाखा ॥। 
तुका ह्मणे आतां कान्होबा आह्यां वांटोनि द्यावें । आहे नाहीं आह्यांपाशीं तें तुज अवघें चि ठावें । 
मोकलितां तुह्ली शरण आह्यी कवणासि जावें । कृपावंते कृपा केली रे पोट भरे तों खावे ॥७॥ 


बैसवुनि फेरी । गडियां मध्यभागीं हरी । अवघियांचें करी । समाधान सारिखे ॥१॥ 
पाहे तो देखे समोर । भोगी अवघे प्रकार । हरुषें झेली कर । कवळ मुखीं देती ते ॥ध्रु.॥ 
बोले बोलतिया सवें । देतील तें त्यांचें घ्यावें । एक एका ठावें । येर येरा अदृश्य ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा । बहु आवडीचा हेवा । कोणाचिया जीवा वाटो नेदी विषम ॥३॥ 


आह्यां निकट वासें । कळों आलें जैसें तैसें । नाहीं अनारीसें । कान्होबाचे अंतरीं ॥१॥ 

पीडती आपुल्या भावना । जैसी जयाची वासना । कर्माचा देखणा | पाहे लीळा कौतुक ॥ध्रु.॥ 

खेळ खेळे न पडे डाईं । ज्याचा भार त्याच्या ठायीं । कोणी पडतील डाईं । कोणी कोडीं उगवीती ॥२॥ 
तुका ह्मणे कवळ । हातीं घेऊनि गोपाळ । देतो ज्यांचें बळ । त्यांसि तैसा विभाग ॥३॥ 


काम सारूनि सकळ । आले अवघे गोपाळ । जाली आतां वेळ । ह्मणती आणा सिदोर्‍या ॥१॥ 
देती आपुलाला झाडा। गाई बैसविल्या वाडां । दोंदिल बोबडा । वांकडयाचा हरि मेळीं ॥ध्रु.॥ 
आपुलालिये आवडी । मुदा बांधल्या परवडी । निवडूनियां गोडी । हरि मेळवी त्यांत तें ॥२॥ 
भार वागविला खांदीं । नव्हती मिळाली जों मांदी । सकाळांचे संदी । वोझीं अवघीं उतरलीं ॥३॥ 
मागे जो तांतडी । त्यासि रागा येती गडी । तुझी कां रे कुडी । येथें मिथ्या भावना ॥४॥ 

एक एकाच्या संवादें । कैसे धाले ब्रह्मानंदें । तुका ह्मणे पर्दे । या रे वंदूं हरीची ॥५॥ 


यमुनें पाबळीं । गडियां बोले वनमाळी । आणा सिदोऱ्या सकळी । काला करूं आजी । 

अवघें एके ठायीं । करूनि स्वाद त्याचा पाहीं । मजपाशीं आहे तें ही । तुह्यामाजी देतों ॥१॥ 
ह्मणती बरवें गोपाळ । ह्मणती बरवें गोपाळ । वाहाती सकळ । मोहरी पांवे आनंदें। 

खडकीं सोडियेल्या मोटा । अवघा केला एकवटा | काला करूनियां वांटा । गडियां देतो हरि ॥ध्रु.॥ 
एकापुढे एक | घाली हात पसरी मुख । गोळा पांवे तया सुख । अधिक चि वाटे । 

ह्मणती गोड जालें । ह्मणती गोड जालें ।आणिक देई । नाहीं पोट धालें ॥२॥ 

हात नेतो मुखापासीं । एर आशा तोंड वासी । खाय आपण तयासी । दावी वांकुलिया । 
देऊनियां मिठी। पळे लागतील पाठीं । धरूनि काढितील ओठीं । मुखामाजी खाती ॥३॥ 
ह्मणती ठकडा रे कान्हा| लावी घांसा भरी राणा । दुम करितो शहाणा | पाठोवाठीं तयाच्या । 
अवघियांचे खाय । कवळ कृष्णा माझी माय । सुरवर ह्मणती हाय हाय । सुखा अंतरलों ॥४॥ 
एक एका मारी । ढुंगा पाठी तोंडावरी। गोळा न साहवे हरि । ह्मणे पुरे आतां । 

येतो काकुलती । गोळा न साहवे श्रीपती । ह्मणे खेळों आतां नीती । सांगो आदरिलें ॥५॥ 
आनंदाचे फेरी । माजी घालुनियां हरी । एक घालिती हुंबरी । वाती सिंगें पांवे । 

वांकडे बोबडे । खुडे मुडे एक लुडे । कृष्णा आवडती पुढें । बहु भाविक ते ॥६॥ 

करी कवतुक । त्यांचें देखोनियां मुख । हरी वाटतसे सुख । खदखदां हांसे । 


एक एकाचे उच्छिष्ट । खातां न मानिती वीट । केलीं लाजतां ही धीट । आपुलिया संगें ॥७॥ 

नाहीं ज्याची गेली भुक । त्याचें पसरवितो मुख । अवघियां देतो सुख । सारिखें चि हरी । 

ह्मणती भला भला हरी । तुझी संगती रे बरी । आतां चाळविसी तरी । न वजों आणिकां सवें ॥८॥ 
गाई विसरल्या चार । पक्षी श्वापदांचे भार। जालें यमुनेचें स्थिर । जळ वाहों ठेलें । 

देव पाहाती सकळ| मुखें घोटूनियां लाळ । धन्य ह्मणती गोपाळ । धिग जालों आह्यी॥९॥ 

ह्मणती कैसें करावें । ह्मणती कैसें करावें । यमुनाजळीं व्हावें । मत्स्य शेष घ्यावया । 

सुरवरांचे थाट । भरलें यमुनेचे तट । तंव अधिक ची होंट । मटमटां वाजवी ॥१ 0॥ 

आनंदें सहित । क्रीडा करी गोपीनाथ । ह्मणती यमुनेंत हात । नका धुऊं कोणी । 

ह्मणती जाणे जीवीर्चे । ह्मणती जाणे जीवीर्चे । लाजे त्यास येथें कैचें । शेष कृष्णाचे । लाभ थोरिवे ॥११॥ 
धन्य दिवस काळ। आजी पावला गोपाळ । ह्मणती धालों रे सकळ । तुझिया नि हातें । 

मानवले गडी। एक एकांचे आवडी । दहीं खादलें परवडी । धणीवरी आजी ॥१२॥ 

तुझा संग बरवा । नित्य आह्यां द्यावा । ऐसें करूनि जीवा। नित्य देवा चालावें । 

तंव ह्मणे वनमाळी । घ्यारे काठिया कांबळी। आतां जाऊं खेळीमेळीं । गाई चारावया ॥१३॥ 

तुका ह्मणे प्रेमे धालीं । कोणा न साहवे चाली । गाई गोपाळांसि केली। आपण यांसरी | 

आजि जाला आनंद । आजि जाला आनंद । चाले परमानंद । सवें आह्यांसहित ॥१४॥ 


या हो या चला जाऊं सकळा । पाहों हा सोहळा आजि वृंदावनींचा ॥१॥ 
वाइला गोपाळें वेणुनाद पडे कानीं । धीर नव्हे मनीं चित्त जालें चंचळ ॥ध्रु.॥ 
उरलें तें सांडा काम नका करूं गोवी। हे चि वेळ ठावी मज कृष्णभेटीची ॥२॥ 
निवतील डोळे याचें श्रीमुख पाहातां । बोलती तें आतां घरचीं सोसूं वाईट ॥३॥ 
कृष्णभेटीआड कांहीं नावडे आणीक । लाज तरी लोक मन जालें उदास ॥४॥ 
एकाएकीं चालियेल्या सादावीत सवें । तुका ह्मणे देवें रूपें केल्या तन्मय ॥५॥ 


फुगडया - अभंग 


फुगडी फू फुगडी घालितां उघडी राहे । लाज सांडोनि एक एकी पाहे ॥१॥ 
फुगडी गे अवघें मोडी गे । तरीच गोडी गे संसार तोडी गे ॥ध्रु.॥ 

मागे जें शिकली होतीस पोटीं । तें चि विचारूनि आतां उच्चारी ओठीं ॥२॥ 
त्रिगुणांची वेणी तुझे उडते पाठीं । सावरूनि धरी घाली मूळबंदीं गांठी ॥३॥ 
आगळे पाउल जिंके एकाएक । पावसी मान हे मानवती तिन्ही लोक ॥४॥ 
तुका ह्मणे तुजमजमध्यें एक भाव। सम तुकें बार घेऊं पावों उंच ठाव ॥५॥ 


फुगडी फू सवती माझे तूं । हागुनि भरलें धू तुझ्या ढुंगा तोंडावरि ॥१॥ 
फुगडी घेतां आली हरी । ऊठ जावो जगनोवरी ॥ध्रु.॥ 


हातपाय बेंबळ जाती । ढुंगण घोळितां लागे माती ॥२॥ 

सात पांच आणिल्या हरी । वांचुनी काय तगसी पोरी ॥३॥ 
सरला दम पांगले पाय । आझुनि वरी घोळिसी काय ॥४॥ 
तुका ह्मणे आझुन तरी । सांगितलें तें गधडी करी ॥५॥ ॥२॥ 


लखोटा - अभंग 


लये लये लखोटा । मूळबंदि कासोटा | भावा केलें साहें । आतां माझें पाहें ॥१॥ 
हातोहातीं गुंतली । जीवपणा मुकली। धीर माझा निका । सांडीं बोल फिका ॥२॥ 
अंगीकारी हरि । नको पडों फेरी । लाज धरीं भांडे । जग झोडी रांडे ॥३॥ 

बैस भावा पाठीं। ऐक माझ्या गोष्टी । केला सांडीं गोहो । येथें धरीं मोहो ॥४॥ 
पाठमोरा डोल । आवरी तें बोल । पांगलीस बाळा । पुढें अवकळा ॥५॥ 

आतां उभी ठायीं । उभाउभीं पाहीं । नको होऊं डुकरी । पुढें गाढव कुतरी ॥६॥ 
नामा केलें खरें । आपुलें म्या बरें। तुका ह्मणे येरी । पांगविल्या पोरी ॥७॥ 


हुंबरी - अभंग 


तुशीं कोण घाली हुंबरी । साही पांगल्या अठरा चारी ॥ध्रु.॥ 

सहस्र मुखावरी हरी । शेष शिणविलें ॥१॥ 

चेंडुवासवें घातली उडी । नाथिला काळिया देऊनि बुडी ॥२॥ 
अशुध्द पीतां करुणा नाहीं । तुवां माउशी ही मारियेली ॥३॥ 
रावणाचें घर बुडविलें सारें । त्याचीं रांडापोरें मारियेलीं ॥४॥ 

जाणो तो ठावा आहेसि आह्मां । तुवां आपुला मामा मारियेला ॥५॥ 
याशीं खेळतां नाश थोरू | तुकयास्वामी सारंगधरू ॥६॥ ॥१॥ 


हमामा - अभंग 


मशीं पोरा घे रे बार । तुझें बुजीन खालील द्वार ॥१॥ 
पोरा हमामा रे हमामा रे ॥ध्रु.॥ 

मशीं हमामा तूं घालीं । पोरा वरी सांभाळीं खालीं ॥२॥ 
तरी च मशीं बोल । पोरा जिव्हाळयाची ओल ॥३॥ 
मशीं घेतां भास । जीवा मीतूंपणा नास ॥४॥ 

मज सवें खरा । पण जाऊं नेदी घरा ॥५॥ 

आमुचिये रंगीं । दुर्जे तगेना ये संगीं ॥६॥ 

तुक्‍यासवें भास । हरी जीवा करी नास ॥७॥ 


हमामा रे पोरा हमामा रे | हमामा घालितां ठकलें पोर। करी येरझार चौऱ्याशीची ॥१॥ 

पहिले पहारा रंगासि आलें । सोहं सोहं सें बार घेतलें । देखोनि गडी तें विसरलें । डाई पडिलें आपणची ॥ध्रु.॥ 

दुसऱ्या पहारा महा आनंदें । हमामा घाली छंदछंदें। दिस वाडे तों गोड वाटे । परि पुढें नेणे पोर काय होतें तें ॥२॥ 
तिसऱ्या पहारा घेतला बार । अहंपणे पाय न राहे स्थिर । सोस सोस करितां डाई पडसी । सत्य जाणें हा निर्धार ॥३॥ 
चौथ्या पहारा हमामा । घालिसी कांपविसी हातपाय । सुऱ्यापाटिलाचा पोर यम । त्याचे पडलीस डाई ॥४॥ 

हमामा घालितां भ्याला तुका त्यानें सांडिली गडयाची सोई । यादवांचा मूल एक विठोबा त्यासवें चारितो गाई ॥५॥ ॥ 
२॥ 


गाई - अभंग 


आह्यां घरीं एक गाय दुभता हे । पान्हा न समाये त्रिभुवनीं ॥१॥ 

वान ते सांवळी नांव ते श्रीधरा । चरे वसुंधरा चौदा भुवने ॥ध्रु.॥ 

वत्स नाहीं माय भलत्या सवें जाय । कुर्वाळी तो लाहे भावभरणा ॥२॥ 
चहूं धारीं क्षीर वोळली अमुप । धाले सनकादिक सिध्द मुनी ॥३॥ 

तुका ह्मणे माझी भूक तेथें काय । जोगाविते माय तिन्ही लोकां ॥४॥ ॥१॥ 


कांडण - अभंग 


सिध्द करूनियां ठेविलें कांडण । मज सांगातीण शुध्द बुध्दि गे ॥१॥ 
आठव हा धरीं मज जागें करीं । मागिले पाहारीं सेवटिचा गे ॥ध्रु.॥ 
सम तुकें घाव घालीं वो साजणी । मी तुजमिळणी जंव मिळें ॥२॥ 
एक कशी पाखडी दुसरी निवडी । निःशेष तिसडी ओज करी ॥३॥ 
सरलें कांडण पाकसिध्दि करी । मेळवण क्षिरीसाकरेचें ॥४॥ 

उध्दव अक्रूर बंधु दोघेजण । बाप नारायण जेवणार ॥५॥ 

तुका ह्मणे मज माहेरीं आवडी । ह्यणोनि तांतडी मूळ केलें ॥६॥ 


सावडीं कांडण ओवी नारायण । निवडे आपण भूस सार ॥१॥ 

मुसळ आधारीं आवरूनि धरीं । सांवरोनि थिरीं घाव घालीं ॥ध्रु.॥ 

वाजती कांकणें अनुहात गजरें । छंद माहियेरे गाऊं गीति ॥२॥ 

कांडिता कांडण नव्हे भाग शीण । तुजमजपण निवडे तों ॥३॥ 

तुका ह्मणे रूप उमटे आरिसा । पाक त्या सरिसा शुध्द जाला ॥४॥ ॥२॥ 


आडसण दळण - अभंग 


शुध्दीचे सारोनि भरियेली पाळी । भरडोनि वोंगळी नाम केलें ॥१॥ 
आडसोनि शुध्द करीं वो साजणी । सिध्द कां पापिणी नासियेलें ॥ध्रु.॥ 


सुपीं तों चि पाहें धड उगटिलें । नव्हतां नासिलें जगझोडी ॥२॥ 

सुपीं तों चि आहे तुज तें आधीन । दळिल्या जेवण जैसें तैसें ॥३॥ 

सुपीं तों चि संग घेई धडफुडी । एकसा गधडी नास केला ॥४॥ 

दळितां आदळे तुज कां न कळे | काय गेले डोळे कान तुझे ॥५॥ 

सुपीं तों चि वोज न करितां सायास । पडसी सांदीस तुका ह्मणे ॥६॥ ॥१॥ 


दळण - अभंग 


शुध्द दळणाचें सुख सांगों काई । मानवित सईबाई तुज ॥१॥ 

शुध्द तें वळण लवकरी पावे । डोलवितां निवे अष्टांग तें ॥ध्रु.॥ 

शुध्द हें जेवितां तन निवे मन । अल्प त्या इंधन बुडा लागे ॥२॥ 

शुध्द त्याचा पाक सुचित चांगला । अविट तयाला नाश नाहीं ॥३॥ 
तुका ह्मणे शुध्द आवडे सकळां । भ्रतार वेगळा न करी जीवें ॥४॥ ॥१॥ 


उपजोनियां पुढती येऊं । काला खाऊं दहींभात ॥१॥ 
वैकुंठी तों ऐसें नाहीं । कवळ कांहीं काल्याचे ॥ध्रु.॥ 
एकमेकां देऊं मुखीं । सुखीं घालूं हुंबरी ॥२॥ 

तुका ह्मणे वाळवंट । बरवें नीट उत्तम ॥३॥ 


याल तर या रे लागें । अवघे माझ्या मागें मार्गे ॥१॥ 
आजि देतों पोटभरी । पुरे ह्मणाल तोंवरी ॥ध्रु.॥ 
हळू हळू चला । कोणी कोणाशीं न बोला ॥२॥ 
तुका ह्मणे सांडा घाटे | तेणें नका भरूं पोटें ॥३॥ 


शिंके लावियेलें दुरी । होतों तिघांचे मी वरी ॥१॥ 
तुह्मी व्हारे दोहींकडे । मुख पसरूनि गडे ॥ध्रु.॥ 
वाहाती त्या धारा। घ्यारे दोहींच्या कोंपरा ॥२॥ 
तुका ह्मणे हातीं टोका । अधिक उणें नेदी एका ॥३॥ 


पळाले ते भ्याड । त्यांसि येथें जाला नाड ॥१॥ 
धीट घेती धणीवरी । शिंकीं उतरितो हरी ॥ध्रु.॥ 
आपुलिया मतीं । पडलीं विचारीं तीं रितीं ॥२॥ 
तुका लागे घ्यारे पायां । कै पावाल या ठाया ॥३॥ 


धालें मग पोट । केला गडयांनी बोभाट ॥१॥ 

ये रे ये रे नारायणा । बोलों अबोलण्या खुणा ॥ध्रु.॥ 
खांद्यावरी भार । तीं शिणती बहु फार ॥२॥ 
तुकयाच्या दातारें । नेलीं सुखी केलीं पोरें ॥३॥ 


पाहाती गौळणी । तंव पालथी दुधाणी ॥१॥ 

ह्मणती नंदाचिया पोरें । आजि चोरी केली खरें ॥ध्रु.॥ 
त्याविण हे नासी नव्हे दुसरिया ऐसी ॥२॥ 

सवें तुका मेळा | त्याणें अगुणा आणिला ॥३॥ 


आतां ऐसें करूं । दोघां धरूनियां मारूं ॥१॥ 

मग टाकिती हे खोडी । तोंडीं लागली ते गोडी ॥ध्रु.॥ 
कोंडूं घरामधीं । न बोलोनि जागों बुध्दी ॥२॥ 
बोलावितो देवा । तुका गडियांचा मेळावा ॥३॥ 


गडी गेले रडी । कान्हो नेदीस तूं चढी ॥१॥ 

आह्यी न खेळों न खेळों । आला भाव तुझा कळों ॥ध्रु.॥ 
न साहावे भार। बहु लागतो उशीर ॥२॥ 

तुका आला रागें । येऊं नेदी मार्गे मागे ॥३॥ 


हाल - अभंग 


यमुनेतटीं मांडिला खेळ । ह्मणे गोपाळ गडियांसि ॥१॥ 

हाल महाहाल मांडा । वाउगी सांडा मोकळी ॥ध्रु.॥ 

नांवें ठेवूनि वांटा गडी । न वजे रडी मग कोणी ॥२॥ 

तुका ह्मणे कान्हो तिळतांदळया । जिंके तो करी आपुला खेळया ॥३॥ 


बळें डाई न पडे हरी । बुध्दि करी शाहणा तो ॥१॥ 

मोकळे देवा खेळों द्यावें । सम भावें सांपडावया ॥ध्रु.॥ 

येतो जातो वेळोवेळां । न कळे कळा सांपडती ॥२॥ 

तुका ह्मणे धरा ठायींच्या ठायीं । मिठी जीवीं पायीं घालुनियां ॥३॥ ॥२॥ 


सुतुतू - अभंग 


जीवशिवाच्या मांडूनि हाला । अहं सोहं दोन्ही भेडती भला ॥१॥ 

घाली सुतुतू फिरोनि पाही आपुणासि । पाही बळिया तो मागिला तुटी पुढिलासि ॥ध्रु.॥ 
खेळिया तो हाल सांभाळी । धुम घाली तो पडे पाताळीं ॥२॥ 

बळिया गांढया तो चि खेळे । दम पुरे तो वेळोवेळां खेळे ॥३॥ 

हातीं पडे तो चि ढांग । दम पुरे तो खेळिया चांग ॥४॥ 

मार्गे पुढें पाहे तो जिंके । हातीं पडे तो चि आधार फिके ॥५॥ 

आपल्या बळें खळे रे भाई । गडियाची सांडोनि सोई ॥६॥ 

तुका ह्मणे मी खेळिया नव्हें । जिकडे पडें त्याचि सवें ॥७॥ ॥१॥ 


अनंत ब्रह्मांडे उदरीं । हरि हा बाळक नंदा घरीं ॥१॥ 

नवल केव्हडें केव्हडें । न कळे कान्होबाचें कोडें ॥ध्रु.॥ 
पृथ्वी जेणें तृप्त केली । त्यासि यशोदा भोजन घाली ॥२॥ 
विश्वव्यापक कमळापती। त्यासि गौळणी कडिये घेती ॥३॥ 
तुका ह्मणे नटधारी। भोग भोगून ब्रह्मचारी ॥४॥ 


कृष्ण गोकुळीं जन्मला । दुष्टां चळकांप सुटला ॥१॥ 
होतां कृष्णाचा अवतार । आनंद करिती घरोघर ॥ध्रु.॥ 
प्रेम नाम वाचें गाती । सदा आनंदें नाचती ॥२॥ 

तुका ह्मणे हरती दोष । आनंदाने करिती घोष ॥३॥ 


मेळउनि सकळ गोपाळ । कांहीं करिती विचार ॥१॥ 

चला जाऊं चोरूं लोणी । आजि घेऊं चंद्रधणी । वेळ लावियेला अझुणी। एकाकरितां गडे हो ॥ध्रु.॥ 
वाट काढिली गोविंदीं । मागे गोपाळांची मांदी ॥२॥ 

अवघा चि वावरे । कळों नेदी कोणा फिरे ॥३॥ 

घर पाहोनि एकांताचें । नवविधा नवनीताचें ॥४॥ 

रिघे आपण भीतरी । पुरवी माथुलियाच्या हरी ॥५॥ 

बोलों नेदी ह्मणे स्थीर । खुणा दावी खा रे क्षीर ॥६॥ 


धन्य त्या गौळणी इंद्राच्या पूजनीं । नैवेद्य हिरोनि खातो कृष्ण ॥१॥ 
अरे कृष्णा इंद्र अमर इच्छिती । कोण तयांप्रति येइल आतां ॥२॥ 
तुका ह्मणे देव दाखवी विंदान । नैवेद्य खाऊन हासों लागे ॥३॥ 


तुही गोपी बाळा मज कैशा नेणा । इंद्र अमरराणा म्यां चि केला ॥१॥ 
इंद्र चंद्र सूर्य ब्रह्मा तिन्ही लोक । माझे सकळीक यम धर्म ॥ध्रु.॥ 
मजपासूनिया जाले जीव शिव । देवांचा ही देव मी च कृष्ण ॥२॥ 
तुका ह्मणे त्यांसी बोले नारायण । व्यर्थ मी पाषाण जन्मा आलों ॥३॥ 


कां रे गमाविल्या गाई । आली वळती तुझी जाई । मागें जालें काई । एका तें का नेणसी ॥१॥ 
केलास फजित । मागें पुढें ही बहुत । लाज नाहीं नित्य । नित्य दंड पावतां ॥ध्रु.॥ 

वोला खोडा खिळ गाढी । ऐसा कोण तये काढी । धांवेल का पाडी । तुझी आधीं वोढाळा ॥२॥ 
चाल धांवें । मी ही येतों तुजसवें । तुका ह्मणे जंव । तेथें नाहीं पावली ॥३॥ 


काय या संतांचे मानूं उपकार । मज निरंतर जागविती ॥१॥ 

काय देवा यांसि व्हावें उतराई । ठेवितां हा पायीं जीव थोडा ॥ध्रु.॥ 
सहज बोलणें हित उपदेश । करूनि सायास शिकविती ॥२॥ 

तुका ह्मणे वत्स धेनुचिया चित्तीं । तैसें मज येती सांभाळित ॥३॥ 


कंठीं धरिला कृष्णमणी । अवघा जनीं प्रकाश ॥१॥ 
काला वांटूं एकमेकां । वैष्णवा निका संभ्रम ॥ध्रु.॥ 
वांकुलिया ब्रह्मादिकां । उत्तम लोकां दाखवूं ॥२॥ 
तुका ह्मणे भूमंडळीं । आह्यी बळी वीर गाडे ॥३॥ 


कवळाचिया सुखें । परब्रह्म जालें गोरखें । हात गोऊनि खाय मुखें । बोटासांदी लोणचें ॥१॥ 

कोण जाणे तेथें । कोण लाभ कां तें । ब्रह्मादिकां दुर्लभ ॥ध्रु.॥ 

घाली हमामा हुंबरी । पांवा वाजवी छंदें मोहरी । गोपाळांचे फेरी । हरि छंदें नाचतसे ॥२॥ 

काय नव्हतें त्या घरीं खावया । रिघे लोणी चोरावया । तुका ह्मणे सवें तया । आह्यी ही सोंकलों ॥३॥ 


कान्होबा आतां तुह्यी आह्यी च गडे । कोणाकडे जाऊं नेदूं ॥१॥ 
वाहीन तुझी भारशिदोरी । वळतीवरी येऊं नेदीं ॥ध्रु.॥ 

ढवळे गाईचें दूध काढूं । एकएकल्यां ठोंबे मारूं ॥२॥ 

तुका ह्मणे टोकवूं त्यांला । जे तुझ्या बोला मानीत ना ॥३॥ 


बहु काळीं बहु काळी । आह्मी देवाचीं गोवळीं ॥१॥ 
नाहीं विटों देत भात । जेऊं बेसवी सांगातें ॥ध्रु.॥ 
बहु काळें बहु काळें । माझे पांघरे कांबळें ॥२॥ 


तुका ह्मणे नाहीं नाहीं । त्याचें आमचें सें कांहीं ॥३॥ 


बहु बरा बहु बरा । यासांगातें मिळे चारा ॥१॥ 
ह्मणोनि जीवेंसाठीं । घेतली कान्होबाची पाठी ॥ध्रु.॥ 
बरवा बरवा दिसे । समागम याचा निमिषें ॥२॥ 
पुढती पुढती तुका । सोंकला सोंकवितो लोकां ॥३॥ 


घेती पाण्यासी हुंबरी । त्यांचें समाधान करी ॥१॥ 
ऐशी गोपाळांची सवे । जाती तिकडे मागें धांवे ॥ध्रु.॥ 
स्थिरावली गंगा । पांगविली ह्मणे उगा ॥२॥ 

मोहरी पांवा काठी । तुका ह्मणे यांजसाठी ॥३॥ 


वळी गाई धांवे घरा । आमच्या करी येरझारा ॥१॥ 
नांव घेतां तो जवळी । बहु भला कान्हो बळी ॥ध्रु.॥ 
नेदी पडों उणें पुरें। ह्मणे अवघें चि बरें ॥२॥ 

तुका ह्मणे चित्ता । वाटे न व्हावा परता ॥३॥ 


ह्मणती धालों धणीवरी । आतां न लगे शिदोरी । नये क्षणभरी । आतां यासि विसंबों ॥१॥ 
चाल चाल रे कान्होबा खेळ मांडू रानीं । बैसवूं गोठणीं गाई जमा करूनि ॥ध्रु.॥ 

न लगे जावें घरा। चुकलिया येरझारा । सज्जन सोयरा । मायबाप तूं आह्यां ॥२॥ 

तुका ह्मणे धालें पोट । आतां कशाचा बोभाट । पाहाणें ते वाट । मागें पुढें राहिली ॥३॥ 


तुझिये संगति । जाली आमुची निशचिंति ॥१॥ 
नाहीं देखिलें तें मिळे । भोग सुखाचे सोहळे ॥ध्रु.॥ 
घरीं ताकाचें सरोवर| येथें नवनीताचे पूर ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां । आह्यी न वजों दवडितां ॥३॥ 


कामें पीडिलों माया । बहु मारी नाहीं दया ॥१॥ 
तुझ्या राहिलों आधारें । जालें अवघें चि बरें ॥ध्रु.॥ 
तुझे लागलों संगती। आतां येतों काकुळती ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुझ्या भिडा । कान्होबा हे गेली पीडा ॥३॥ 


टिपरी - अभंग 


खेळ मांडियेला वाळवंटीं घाई । नाचती वैष्णव भाई रे। क्रोध अभिमान केला पावटणी । एक एका लागतील पायीं रे ॥ 
१॥ 

नाचती आनंदकल्लोळीं । पवित्र गाणें नामावळी । कळिकाळावरि घातलीसे कास । एक एकाहुनी बळी रे ॥ध्रु.॥ 
गोपीचंदनउटी तुळसीच्या माळा । हार मिरवती गळां । टाळ मृदंग घाई पुष्पवरुषाव। अनुपम्य सुखसोंहळा रे ॥२॥ 
लुब्धलीं नादीं लागली समाधी । मूढ जन नर नारी लोकां । पंडित ज्ञानी योगी महानुभाव । एकचि सिध्दसाधकां रे ॥ 
३॥ 

वर्णाभिमान विसरली याति । एकएकां लोटांगणीं जाती । निर्मळ चित्तें जालीं नवनीतें । पाषाणा पाझर सुटती रे ॥४॥ 
होतो जयजयकार गर्जत अंबर । मातले हे वैष्णव वीर रे । तुका ह्मणे सोपी केली पायवाट । उतरावया भवसागर रे ॥ 
५॥| 


एके घाई खेळतां न पडसी डाई । दुचाळयाने ठकसील भाई रे | 

त्रिगुणांचे फेरी थोर कष्टी होसी । या चौघांसी तरी धरीं सोई रे ॥१॥ 

खेळ खेळोनियां निराळा चि राही । सांडी या विषयाची घाई रे । 

तेणें चि खेळे बसवंत होसी । ऐसें सत्य जाणें माझ्या भाई रे ॥ध्रु.॥ 

सिंपियाचा पोर एक खेळिया नामा । तेणें विठ्ठल बसवंत केला रे । आपुल्या सवंगडिया सिकवूनि घाई । 
तेणें सतंतर फड जागविला रे । एक घाई खेळतां तो न चुके चि कोठें । तया संत जन मानवले रे ॥२॥ 
ज्ञानदेव मुक्ताबाई वटेश्वर चांगा । सोपान आनंदें खेळती रे । कान्हो गोवारी त्यांनीं बसवंत केला 
आपण भोंवतीं नाचती रे । सकळिकां मिळोनि एकी च घाई । त्याच्या ब्रह्मादिक लागती पायीं रे ॥३॥ 
रामा बसवंत कबिर खेळिया । जोडा बरवा मिळाला रे । पांचा सवंगडियां एक चि घाई 

तेथें नाद बरवा उमटला रे | ब्रह्मादिक सुरवर मिळोनियां त्यांनीं । तो ही खेळ निवडिला रे ॥४॥ 
ब्राह्मणाचा पोर खेळिया एक भला तेणें जन खेळकर केला रे । जनार्दन बसवंत करूनियां । 

तेणें वैष्णवांचा मेळ मिळविला रे | एक चि घाई खेळतां खेळतो । आपण चि बसवंत जाला रे ॥५॥ 
आणीक खेळिये होउनियां गेले । वर्णावया वाचा मज नाहीं रे । तुका ह्मणे गडे हो हुशारूनि खेळा | 
पुढिलांची धरूनियां सोई रे । एक चि घाई खेळतां जो चुकला । तो पडेल संसारडाई रे ॥६॥ 


बाराही सोळा गडियांचा मेळा । सतरावा बसवंत खेळिया रे । 

जतिस पद राखों जेणें टिपरिया घाई । अनुहातें वायें मांदळा रे ॥१॥ 
नाचत पंढरिये जाऊं रे खेळिया । विठ्ठल रखुमाई पाहूं रे ॥ध्रु.॥ 

सा चहूं वेगळा अठराही निराळा | गाऊं वाजवूं एक चाळा रे । 

विसरती पक्षी चारा घेणें पाणी । तारुण्य देहभाव बाळा रे ॥२॥ 

आनंद तेथिचा मुकियासि वाचा । बहिरे ऐकती कानीं रे । 

आंधळयांसि डोळे पांगळांसि पाय । तुका ह्मणे वृध्द होती तारुण्यें रे ॥३॥ 


दोन्ही टिपरीं एक चि नाद । सगुण निर्गुण नाहीं भेद रे । 

कुसरी अंगें मोडितील परी । मेळविति एका छंदें रे ॥१॥ 

कांहीं च न वजे वांयां रे । खेळिया एक चि बसवंत अवघियां रे । 

सम विषम तेथें होऊं च नेदी । जाणऊनि आगळिया रे ॥ध्रु.॥ 

संत महंत सिध्द खेळतील घाई । ते च सांभाळी माझ्या भाई रे | 
हात राखोन हाणिती टिपऱ्या । टिपरें मिळोनि जाय त्याची सोई रे ॥२॥ 
विताळाचें अवघें जाईल वांयां । काय ते श्रंगारूनि काया रे । 

निवडूनि बाहेर काढिती निराळा । जो न मिळे संताचिया घाई रे ॥३॥ 
प्रकाराचे काज नाहीं सोडीं लाज । निःशंक होउनियां खेळे रे। 

नेणतीं नेणतीं च एकें पावलीं मान । विठ्ठल नामाचिया बळें रे ॥४॥ 
रोमांच गुढिया डोलविती अंगें । भावबळें खेळविती सोंगे रे। 

तुका ह्मणे कंठ सद्गदित दाटे । या विठोबाच्या अंगसंगें रे ॥५॥ 


या रे गडे हो धरूं घाई जाणतां ही नेणतां । नाम गाऊं टाळी वाहूं आपुलिया हिता ॥१॥ 

फावले तें घ्यारे आतां प्रेमदाता पांडुरंग । आजि सोनियाचा दिवस सोनियाचा वोडवला रंग ॥ध्रु.॥ 
हिंडती रानोरान भुजंगांत कांटयावन । सुख तयांहून आह्यां गातां नाचतां रे ॥२॥ 

तुका ह्मणे ब्रह्मादिकां सांवळें दुर्लभ सुखा । आजि येथें आलें फुका नाम मुखा कीर्तनीं ॥३॥ 


भीमातीरीं एक वसलें नगर । त्याचें नांव पंढरपुर रे | 

तेथील मोकासी चार भुजा त्यासी । बाइला सोळा हजार रे ॥१॥ 
नाचत जाऊं त्याच्या गांवा रे खेळिया । सुख देईल विसावा रे । 
पुढें गेले ते निधाई जाले । वाणितील त्याची सीमा रे ॥ध्रु.॥ 
बळियां आगळा पाळी लोकपाळां । रीघ नाहीं कळिकाळा रे | 
पुंडलीक पाटील केली कुळवाडी । तो जाला भवदुःखा वेगळा रे ॥२॥ 
संतसज्जनीं मांडिलीं दुकाने । जया जें पाहिजे तें आहे रे । 
भुक्तिमुक्ति फुका च साठीं । कोणी तयाकडे न पाहे रे ॥३॥ 
दोन्ही च हाट भरले घनदाट | अपार मिळाले वारकरी रे । 

न वजों ह्मणती आह्ली वैकुंठा । जिहीं देखिली पंढरी रे ॥४॥ 
बहुत दिस होती मज आस। आजि घडलें सायासीं रे | 

तुका ह्मणे होय तुमचेनी पुण्यें । भेटी तया पायांसी रे ॥५॥ 


पंढरी चोहटा मांडियेला खेळ । वैष्णव मिळोनि सकळ रे | 


टाळ टिपरी मांदळे एक नाद रे । जाला बसवंत देवकीचा बाळ रे ॥१॥ 
चला तें कवतुक भाई रे । पाहों डोळां कामीं गुंतलेति काई रे । 
भाग्यवंत कोणी गेले सांगाति । ऐसें सुख त्रिभुवनीं नाहीं रे ॥ध्रु.॥ 
आनंदाचे वाद सुखाचे संवाद । एक एका दाखविती छंद रे। 

साही अठरा चारी घालुनियां घाई । नाचती फेरी टाळशुध्द रे ॥२॥ 
भक्ताचीं भूषणें मुद्रा आभरणें । शोभती चंदनाच्या उटया रे । 

सत्व सुंदर कास घालूनि कुसरी । गर्जती नाम बोभाटीं रे ॥३॥ 

हरि हर ब्रह्मा तीर्थासहित भीमा । देव कोटी तेहतीस रे | 

विस्मित होऊनि ठाकले सकळ जन । अमरावती केली ओस रे ॥४॥ 
वाणितील थोरी वैकुंठिचीं परी । न पवे पंढरीची सरी रे | 

तुकयाचा दास ह्मणे नका आळस करूं । सांगतों नरनारींस रे ॥५॥ ॥७॥ 


ब्रह्मादिकांन कळे खोळ | ते हे आकळ धरिली ॥१॥ 
मोहरी पांवा वाहे काठी । धांवे पाठीं गाईचे ॥ध्रु.॥ 
उच्छिष्ट न लभे देवा । तें हें सदैवां गोवळयां ॥२॥ 
तुका ह्मणे जोड जाली । ते हे माउली आमुची ॥३॥ 


कान्होबा तूं आलगट । नाहीं लाज बहु धीट । पाहिलें वाईट । बोलोनियां खोटें ॥१॥ 

परि तूं न संडिसी खोडी । करिसी केली घडीघडी । पाडिसी रोकडी । तुटी माये आह्यांसी ॥ध्रु.॥ 
तूं ठायींचा गोवळ । अविचारी अनर्गळ । चोरटा शिंदळ । ऐसा पिटूं डांगोरा ॥२॥ 

जरी तुझी आई । आह्मी घालूं सर्वा ठायीं । तुका ह्मणे तें ही । तुज वाटे भूषण ॥३॥ 


भोजनाच्या काळीं । कान्हो मांडियेली आळी । काला करी वनमाळी अन्न एकवटा | 
देई निवडुनी । माते ह्मणतो जननी। हात पिटूनि मेदिनी । वरि अंग घाली ॥१॥ 

कैसा आळ घेसी । नव्हे तें चि करविसी । घेई दुसरें तयेसी । वारी ह्मणे नको ॥ध्रु.॥ 
आतां काय करूं । नये यासि हाणूं मारूं । नव्हे बुझावितां स्थिरू कांहीं करिना हा । 
तोंचिं केलें एके ठायीं । आतां निवडूनि खाई । आह्या जाचितोसि काई । हरिसि ह्मणे माता ॥२॥ 
त्याचें तयाकुन । करवितां तुटे भान । तंव जालें समाधान उठोनियां बैसे। 

माते बरें जाणविलें। अंग चोरूनि आपुलें । तोडियलें एका बोलें । कैसें सुखदुःख ॥३॥ 
ताट पालवें झाकिलें होतें तैसें तेथें केलें । भिन्नाभिन्न निवडिलें । अन्ने वेगळालीं । 
विस्मित जननी । भाव देखोनियां मनीं । ह्मणे नाहीं ऐसा कोणी । तुज सारिखा रे ॥४॥ 
हरुषली माये । सुख अंगीं न समाये । कवळूनि बाहे । देती आलिंगन। आनंद भोजनीं । 
तेथें फिटलीसे धणी । तुका ह्मणे कोणी। सांडा शेष मज ॥५॥ 


चला वळूं गाई । बैसों जेऊं एके ठायीं ॥१॥ 

बहु केली वणवण । पायपिटी जाला सिण ॥ध्रु.॥ 
खांदीं भार पोटीं भुक । काय खेळायाचें सुख ॥२॥ 
तुका ह्मणे धांवे । मग अवघें बरवें ॥३॥ 


नेणों वेळा काळ । धालों तुझ्यानें सकळ ॥१॥ 

नाहीं नाहीं रे कान्होबा भय आह्यापाशीं । वळूनि पुरविसी गाई पोटा खावया ॥पध्रु.॥ 
तुजपाशीं भये । हें तों बोलों परी नये ॥२॥ 

तुका ह्मणे बोल । आह्या अनुभवें फोल ॥३॥ 


विटूदांडू - अभंग 


माग विटूदांडू । आणीक कांही खेळ मांडूं ॥१॥ 

बहु अंगा आले डाव । स्थिर नाहीं कोठें पाव ॥ध्रु.॥ 
कोली हाणे टोला। झेली तेणें तो गोविला ॥२॥ 
एकमेकां हाका मारी । सेल जाळी एक धरी ॥३॥ 
राजी आलें नांव । फेरा न चुके चि धांव ॥४॥ 

पुढें एक पाटी । एक एकें दोघां आटी ॥५॥ 

एका सोस पोटीं । एक धांवे हात पिटी ॥६॥ 

तुका ह्मणे आतां । खेळ मोडावा परता ॥७॥ ॥१॥ 


पाहातां गोवळी । खाय त्यांची उष्टावळी ॥१॥ 
करिती नामाचे चिंतन । गडी कान्होबाचें ध्यान ॥ध्रु.॥ 
आली द्यावी डाई । धांवे वळत्या मागें गाई ॥२॥ 

एके ठायीं काला । तुका ह्मणे भाविकाला ॥३॥ 


पैल आली आगी कान्हो काय रे करावें । न कळे तें कैसें आजि वांचों आह्यी जीवें ॥१॥ 
धांव रे हरी सांपडलों संधी । वोणव्याचे मधीं बुध्दि कांहीं करावी ॥ध्रु.॥ 

अवचितां जाळ येतां देखियेला वरी । परतोनि पाहतां आधीं होतों पाठमोरी ॥२॥ 
सभोंवता फेर रीग न पुरे पळतां । तुका ह्मणे जाणसी तें करावें अनंता ॥३॥ 


भिऊं नका बोले झाकुनियां राहा डोळे । चालवील देव धाक नाहीं येणें वेळे ॥१॥ 
बाप रे हा देवांचा ही देव कळों । नेदी माव काय करी करवी ते ॥ध्रु.॥ 


पसरूनि मुख विश्वरूप खाय जाळ। सारूनियां संधी अवघे पाहाती गोपाळ ॥२॥ 
तुका ह्मणे आह्मी मागें भ्यालों वांयांविण । कळों आलें आतां या सांगातें नाहीं शिण ॥३॥ 


नेणती तयांसि साच भाव दावी हरी । लाज नाहीं नाचे पांवा वाजवी मोहरी ॥१॥ 

चला रे याच्या पायां लागों आतां । राखिलें जळतां महा आगीपासूनि ॥ध्रु.॥ 

कैसी रे कान्होबा एवढी गिळियेली आगी । न देखों पोळला तुज तोंडीं कोठें अंगी ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुह्यी कां रे करितां नवल । आमची सिदोरी खातो त्याचें आलें बळ ॥३॥ 


त्यांनीं धणीवरी संग केला हरीसवें । देऊनि आपुलें तो चि देईल तें खावें ॥१॥ 

न ठेवी आभार प्रेमाचा भुकेला । बहु दिवस संग हा चि निर्धार त्याला ॥ध्रु.॥ 
कान्होबा तू जेवीं घासोघासीं ह्मणती। आरुष गोपाळें त्यांची बहु देवा प्रीती ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां जाऊं आपुलिया घरा । तोय वांचविलें ऐसें सांगो रे दातारा ॥३॥ 


घ्या रे भोंकरें भाकरी । दहींभाताची सिदोरी । ताक सांडीं दुरी । असेल तें तयापें ॥१॥ 
येथें द्यावें तैसें घ्यावे । थोडें परी निरें व्हावें । सांगतों हे ठावें । असों द्या रे सकळां ॥ध्रु.॥ 
माझें आहे तैसें पाहे । नाहीं तरी घरा जाये । चोरोनियां माये । नवनीत आणावें ॥२॥ 
तुका ह्मणे घरीं । माझें कोणी नाहीं हरी । नका करूं दुरी । मज पायां वेगळें ॥३॥ 


काल्याचिये आसे । देव जळीं जाले मासे । पुसोनियां हांसे टिरीसांगातें हात ॥१॥ 

लाजे त्यासि वांटा नाहीं । जाणे अंतरीचे तें ही । दीन होतां कांहीं । होऊं नेदी वेगळें ॥ध्रु.॥ 
उपाय अपाय यापुढें । खोटे निवडितां कुडे । जोडुनियां पुढें । हात उभे नुपेक्षी ॥२॥ 

तें घ्या रे सावका्शे । जया फावेल तो तैसें । तुका ह्मणे रसें । प्रेमाचिया आनंदें ॥३॥ 


गोपाळ ह्मणती कान्होबा या रे कांहीं मागों । आपुलाले आह्यी जीवीची तया आवडी सांगों । 
एक ह्मणती उगे रे उगे मागें चि लागों । निजों नका कोणी घरीं रे आजि अवघे चि जागों ॥१॥ 
जाणोनि नेणता हरि रे मध्यें उगाचि बैसे । नाइकोनि बोल अडइके कोण कोणाचे कैसे । 

एक एकाच्या संवादा जाणे न मिळे ची ऐसें। पोटीचें होटा आणवी देतो तयांसि तैसें ॥ध्रु.॥ 
एक ह्मणति बहु रे आह्मी पीडिलों माया । नेदी दहींभातसिदोरी ताक घालिती पिया । 

तापलों वळितां गोधनें नाहीं जीवन छाया । आतां मागों पोटभरी रे याच्या लागोनि पायां ॥२॥ 
एक ह्मणति तुमचें अरे पोट तें किती। मागों गाई ह्ैसी घोडे रे धन संपत्ति हत्ति । 

देव गडी कान्हो आमुचा आह्यां काय हातिं । कन्याकुमरें दासी रे बाजावरी सुपती ॥३॥ 

एक ह्मणती बेटे हो कोण करी जतन । गाढव तैसें चि घोडें रे कोण तयाचा मान । 


लागे भवरोग वाहतां खांदीं चवघे जण । हातीं काठया डोया बोडक्या हिंडों मोकळे राण ॥४॥ 
एक ह्मणती रानीं रे बहु सावर्जे फार । फाडफाडूं खाती डोळे रे पाय नेतील कर । 

राखोनि राखे आपणा ऐसा कइचा शूर । बैसोनि राहों घरीं रे कोण करी हे चार ॥५॥ 

घरीं बैसलिया बहुतें बहु सांगती काम । रिकामें कोणासि नावडे ऐसें आह्यासि ठावें | 
चौघांमध्यें बरें दिसेसें तेथें नेमक व्हावें। लपोनि सहज खेळतां भलें गडियासवें ॥६॥ 

एक ह्मणती गडी ते भले मिळती मता । केली तयावरी चाली रे बरी आपुली सत्ता । 

नसावे ते तेथें तैसे रे खेळ हाणिती लाता । रडी एकाएकीं गेलिया गोंधळ उडती लाता ॥७॥ 
एक ह्मणती खेळतां उगीं राहतीं पोरें । ऐसें काय घडों शके रे कोणी लहान थोरें । 

अवघीं येती रागा रे एका ह्मणतां बरें । संगें वाढे कलह हरावा एकाएकीं च खरें ॥८॥ 

एक ह्मणती एकला रे तूं जासील कोठें । सांडी मांडी हें वाउगें तुझे बोल चि खोटे । 

ठायीं राहा उगे ठायीं च कां रे सिणसी वाटे । अवघियांची सिदोरी तुझे भरली मोटे ॥९॥ 
तुका ह्मणे काय काहण्या अरे सांगाल गोष्टी | चाटावे तुमचे बोल रे भुका लागल्या पोटीं । 
जागा करूं या रे कान्होबा मागों कवळ ताटीं । धाले गडी तुका ढेकर देतो विठ्ठल कंठीं ॥१0॥ 


आजि ओस अमरावती । काला पाहावया येती । देव विसरती । देहभाव आपुला ॥१॥ 
आनंद न समाये मेदिनी । चारा विसरल्या पाणी । तटस्थ त्या ध्यानीं । गाई जाल्या श्वापदें ॥ध्रु.॥ 
जें या देवांचें दैवत । उभें आहे या रंगांत । गोपाळांसहित । क्रीडा करी कान्होबा ॥२॥ 


चला बाई पांडुरंग पाहूं वाळवंटीं । मांडियेला काला भोंवती गोपाळांची दाटी ॥१॥ 

आनंदें कवळ देती एकामुखीं एक । न ह्मणती सान थोर अवघीं सकळिक ॥ध्रु.॥ 

हमामा हुंबरी पांवा वाजविती मोहरी । घेतलासे फेर माजी घालुनियां हरी ॥२॥ 

लुब्धल्या नारी नर अवघ्या पशुयाती । विसरलीं देहभाव शंका नाहीं चित्तीं ॥३॥ 

पुष्पाचा वरुषाव जाली आरतियांची दाटी । तुळसी गुंफोनियां माळा घालितील कंठीं ॥४॥ 
यादवांचा राणा गोपीमनोहर कान्हा । तुका ह्मणे सुख वाटे देखोनियां मना ॥५॥ 


माझे गडी कोण कोण । निवडा भिन्न यांतुनी ॥१॥ 
आपआपणामध्यें मिळों । एक खेळों एकाशीं ॥ध्रु.॥ 
घाबरियांच्या मोडा काडया । धाडा भाडयां वळतियां ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवापाशीं। विटाळशी नसावी ॥३॥ 


हे चि अनुवाद सदा सर्वकाळ । करुनियां गोपाळकाला सेवूं ॥१॥ 
वोरसलें कामधेनूर्चे दुभतें । संपूर्ण आइतें गगनभरी ॥ध्रु.॥ 
संत सनकादिक गोमटया परवडी । विभाग आवडी इच्छेचिये ॥२॥ 


तुका ह्मणे मधीं घालूं नारायण । मग नव्हे सीण कोणा खेळें ॥३॥ 


अधिकाचा मज कांटाळा । तुह्यां गोपाळां संगति ॥१॥ 
काय नाहीं तुह्यापाशीं । सकळांविशीं संपन्न ॥ध्रु.॥ 
उद्योगाचा नेघें भार। लागल्या सार पुरतें ॥२॥ 

तुका ह्मणे अधीर जिणें । नारायणें न करावें ॥३॥ 


जालों आतां एके ठायीं । न वंचूं कांहीं एकमेकां ॥१॥ 
सरलों हेंगे देउनि मोट । कटकट काशाची ॥ध्रु.॥ 
सोडोनियां गांठीं पाहें । काय आहे त्यांत तें ॥२॥ 

तुका ह्मणे जालों निराळा । आतां गोपाळा देऊं बोभा ॥३॥ 


या रे करूं गाई । जमा निजलेती काई । बोभाटानें आई । घरा गेल्या मारील ॥१॥ 
घाला घाला रे फुकारे । ज्याची तेणें चि मोहरे । एवढें चि पुरे । केलियार्ने सावध ॥ध्रु.॥ 
नेणोनियां खेळा। समय समयाच्या वेळा । दुश्चिताजवळा । मिळालेति दुश्चित ॥२॥ 
तुका ह्मणे शीक । न धरितां लागे भीक । धरा सकळीक । मनेरी धांवा वळतियां ॥३॥ 


वोळलीचा दोहूं पान्हा । मज कान्हा सांगितला ॥१॥ 
घ्या जि हेंगे क्षीर हातीं । निगुतीनें वाढावें ॥ध्रु.॥ 
सांगितलें केलें काम। नव्हे धर्म सत्याचा ॥२॥ 

तुका ह्मणे नवें जुनें । ऐसें कोणें सोसावें॥३॥ 


येइल तें घेइन भागा । नव्हे जोगा दुसरिया ॥१॥ 
आवडी ते तुह्मी जाणा । बहु गुणांसारिखी ॥ध्रु.॥ 
मज घेती डांगवरी। सवें हरि नसलिया ॥२॥ 

तुका ह्मणे राबवा देवा । करीन सेवा सांगितली ॥३॥ 


अंतरली कुटी मेटी । भय धरूनियां पोटीं । ह्मणतां जगजेठी । धांवें करुणाउत्तरीं ॥१॥ 
बाप बळिया शिरोमणी । उताविळ या वचनीं । पडलिया कानीं । धांवा न करी आळस ॥ध्रु.॥ 
बळ दुनी शरणागता । स्वामी वाहों नेदी चिंता । आइतें चि दाता । पंगतीस बैसवी ॥२॥ 
वाहे खांदीं पाववी घरा । त्याच्या करी येरझारा। बोबडया उत्तरा । स्वामी तुकया मानवे ॥३॥ 


धन्य तें गोधन कांबळी काष्ठिका । मोहरी पांवा निका ब्रीद वांकी ॥१॥ 
धन्य तें गोकुळ धन्य ते गोपाळ । नर नारी सकळ धन्य जाल्या ॥ध्रु.॥ 
धन्य देवकी जसवंती दोहींचें । वसुदेवनंदाचें भाग्य जालें ॥२॥ 

धन्य त्या गोपिका सोळा सहस्त्र बाळा । यादवां सकळां धन्य जालें ॥३॥ 
धन्य ह्मणे तुका जन्मा तीं चि आलीं । हरिरंगीं रंगलीं सर्वभावे ॥४॥ 


गौळणी बांधिती धारणासि गळा । खेळे त्या गोपाळांमाजी ब्रह्म ॥१॥ 
धांवोनियां मागे यशोदे भोजन । हिंडे रानोरान गाईपाठीं ॥ध्रु.॥ 
तुका ह्मणे सर्व कळा ज्याचे अंगीं । भोळेपणालागीं भीक मागे ॥२॥ 


देखिलासि माती खातां । दावियानें बांधी माता ॥१॥ 
जाळी घेउनि कांबळी काठी । गाई वळी वेणु पाठीं ॥ध्रु.॥ 
मोठें भावार्थचिं बळ । देव जाला त्याचें बाळ ॥२॥ 

तुका ह्मणे भक्तासाठीं। देव धांवे पाठोवाटीं ॥३॥ 


हा गे माझे हातीं । पाहा कवळ सांगाती ॥१॥ 

देवें दिला खातों भाग । कराल तर करा लाग ॥ध्रु.॥ 
धालें ऐसें पोट । वरी करूनियां बोट ॥२॥ 

तुका ह्मणे घरीं । मग कैं जी या परी ॥३॥ 


अवघें अवघीकडे । दिलें पाहे मजकडे । अशा सवंगडे। सहित थोरी लागली ॥१॥ 

कां रे धरिला अबोला । माझा वांटा देई मला । सिदोरीचा केला । झाडा आतां निवडे ना ॥ध्रु.॥ 
भूक लागली अनंता । कां रे नेणसी जाणतां । भागलों वळितां । गाई सौरा ओढाळा ॥२॥ 

तुका करुणा भाकी । हरि पाहे गोळा टाकी । घेता जाला सुखी। भीतरी वांटी आणीकां ॥३॥ 


आह्ली गोवळीं रानटें । नव्हों जनांतील धीटें ॥१॥ 
सिदोरीचा करूं काला । एक वांटितों एकाला ॥ध्रु.॥ 
खेळों आपआपणांशीं। आमचीं तीं आह्यांपाशीं ॥२॥ 
मिळालों नेणते । तुका कान्होबा भोंवते ॥३॥ 


अवघियां दिला गोर । मजकरे पाहीना ॥१॥ 
का£>फ्दे गोपाळ डोळे चोळी । ढुंगा थापली हाणे तोंडा ॥ध्रु.॥ 


आवडती थोर मोटे । मी रे पोरटें दैन्यवाणे ॥२॥ 
तुका ह्मणे जाणों भाव । जीविंचा देव बुझावी ॥३॥ 


मृदंग पाटया - अभंग 


मागें पुढें पाहें सांभाळूनि दोनी ठाय । चुकावूनि जाय गडी राखे गडियांसि ॥१॥ 
मुरडे दंडा दोहीं तोंडें गडियां सावध करी । भेटतियासंगे तया हाल तुजवरी ॥ध्रु.॥ 
गडियां गडी वांटुनि देई । ज्याचा सोडी ते चि ठायीं ॥२॥ 

अगळया बळें करील काय। तुज देणें लागे डोय ॥३॥ 

नवां घरीं पाउला करीं । सांपडे तो तेथें धरीं ॥४॥ 

जिंकोनि डाव करीं । टाहो सत्ता आणिकांवरी ॥५॥ 

सांपडोनि डाई बहु । काळ गुंतलासी ॥६॥ 

बळिया गडी फळी । फोडी न धरितां त्यांसी ॥७॥ 

चुकांडी जो खाय मिळोनि अंगीं जाय। गुंतलासी काय तुका ह्मणे अझूनी ॥८॥ 


पाहा रे तमासा तुमचा येथें नव्हे लाग । देईन तो भाग आलियाचा बाहेरी ॥१॥ 
जागा रे गोपाळ नो ठायीं ठायीं जागा । चाहुलीने भागा दूर मजपासूनि ॥ध्रु.॥ 

न रिघतां ठाव आह्या ठावा पाळतियां । भयाभीत वांयां तेथें काय चांचपा ॥२॥ 
तुका ह्मणे हातां चडे जीवाचिये साटीं । मिटक्या देतां गोड मग लागतें शेवटीं ॥३॥ 


डाई घालुनियां पोरें | त्यांचीं गुरें चुकवीलीं ॥१॥ 

खेळ खेळतां फोडिल्या डोया । आपण होय निराळा ॥ध्रु.॥ 
मारिती माया घेती जीव । नाहीं कीव अन्यार्ये ॥२॥ 

तुका कान्होबा मागें । तया अंगें कळों आलें ॥३॥ 


आतां हें चि जेऊं हें चि जेऊं । सवें घेऊं सिदोरी ॥१॥ 
हरिनामाचा खिचडा केला । प्रेमे मोहिला साधनें ॥ध्रु.॥ 
चवीं चवीं घेऊं घास । ब्रह्मरस आवडी ॥२॥ 

तुका ह्मणे गोड लागे | तों तों मागे रसना ॥३॥ 


अवघे चि गोड जालें । मागीलये भरी आलें ॥१॥ 
साहय जाला पांडुरंग । दिला अभ्यंतरीं संग ॥ध्रु.॥ 
थडिये पावतां तो वाव । मागें वाहावतां ठाव ॥२॥ 


तुका ह्मणे गेलें । स्वप्नींचें जागे जालें ॥३॥ 


तुजसवें येतों हरी । आह्यां लाज नाहीं तरी । उचलिला गिरी । चांग तई वांचलों ॥१॥ 
मोडा आतां खेळ । गाई गेल्या जाला वेळ | फांकल्या ओढाळ । नाहीं तो चि आवरा ॥ध्रु.॥ 
चांग दैवें यमुनेसी वांचलों बुडतां । निलाजिरीं आह्यी नाहीं भय धाक या अनंता ॥२॥ 
खातों आगी माती । आतां पुरे हा सांगाती । भोंवतां भोवेल। आह्यां वाटतें हें चित्तीं ॥३॥ 
तुका ह्मणे उरी नाहीं तुजसवें। शाहाणे या भावें दुरी छंद भोळियां सर्वे ॥४॥ 


नको आह्यांसवें गोपाळा । येऊं ओढाळा तुझ्या गाई ॥१॥ 
कोण धांवे त्यांच्या लागें । मागें मागे येरझारी ॥ध्रु.॥ 
न बैसती एके ठायीं । धांवती दाही दाहा वाटां ॥२॥ 
तुका ह्मणे तू राख मनेरी। मग त्या येरी आह्यी जाणों ॥३॥ 


मागायास गेलों सिदोरी । तुझ्या मायाघरीं गांजियेलों ॥१॥ 
तुजविणें ते नेदी कोणा । सांगतां खुणा जिवें गेलों ॥ध्रु.॥ 
वांयांविण केली येरझार । आतां पुरे घर तुझी माया ॥२॥ 
तुका ह्मणे तूं आह्यां वेगळा । राहें गोपाळा ह्मणउनी ॥३॥ 


काकुलती येतो हरी । क्षणभरी निवडितां ॥१॥ 

तुमची मज लागली सवे । ठायींचे नवे नव्हों गडी ॥ध्रु.॥ 

आणीक बोलाविती फार । बहु थोर नावडती ॥२॥ 

भाविकें त्यांची आवडी मोठी । तुका ह्मणे मिठी घाली जिवें ॥३॥ 


वरता वेंघोनि घातली उडी । कळंबाबुडीं यमुनेसी ॥१॥ 

हरि बुडाला बोंब घाला । घरचीं त्यांला ठावा नाहीं ॥ध्रु.॥ 
भवनदीचा न कळे पार । काळिया माजी थोर विखार ॥२॥ 
तुका ह्मणे काय वाउग्या हाका । हातींचा गमावुनियां थिंका ॥३॥ 


अवघीं मिळोनि कोल्हाळ केला | आतां होता ह्मणती गेला ॥१॥ 
आपलिया रडती भावें । जयासवें जयापरी ॥ध्रु.॥ 

चुकलों आह्यी खेळतां खेळ । गेला गोपाळ हातींचा ॥२॥ 

तुका ह्मणे धांवती थडी । न घली उडी आंत कोणी ॥३॥ 


भ्यालीं जिवा चुकलीं देवा । नाहीं ठावा जवळीं तो ॥१॥ 
आहाकटा करिती हाय । हात डोकें पिटिती पाय ॥ध्रु.॥ 
जवळी होतां न कळे आह्यां | गेल्या सीमा नाहीं दुःखा ॥२॥ 
तुका ह्मणे हा लाघवी मोटा । पाहे खोटा खरा भाव ॥३॥ 


काळिया नाथूनि आला वरी । पैल हरी दाखविती ॥१॥ 
दुसरिया भावें न कळे कोणा । होय नव्हेसा संदेह मना ॥ध्रु.॥ 
रूपा भिन्न पालट जाला । गोरें सांवळेसा पैं देखिला ॥२॥ 
आशश्‍वासीत आला करें | तुका खरें ह्मणे देव ॥३॥ 


हरि गोपाळांसवें सकळां । भेटे गळया गळा मेळवूनी ॥१॥ 
भाविकें त्यांची आवडी मोठी । सांगे गोष्टी जीविंचिया ॥ध्रु.॥ 
योगियांच्या ध्याना जो नये । भाकरी त्यांच्या मागोनि खाये ॥२॥ 
तुका ह्मणे असे शाहाणियां दुरी । बोबडियां दास कामारी ॥३॥ 


धांव कान्होबा गेल्या गाई । न ह्मणे मी कोण ही काई ॥१॥ 
आपुलियांचें वचन देवा । गोड सेवा करीतसे ॥ध्रु.॥ 

मागतां आधीं द्यावा डाव । बळिया मी तो नाहीं भाव ॥२॥ 
तुका ह्मणे ऐशा सवें । अनुसरावें जीवेंभावें ॥३॥ 


धाकुटयाचे मुखीं घांस घाली माता । वरी करी सत्ता शाहाणियां ॥१॥ 
ऐसें जाणपणें पडिलें अंतर । वाढे तों तों थोर अंतराय ॥ध्रु.॥ 

दोन्ही उभयतां आपण चि व्याली । आवडीची चाली भिन्न भिन्न ॥२॥ 
तुका ह्मणे अंगापासूनि निराळे । निवडिलें बळें रडतें स्तनीं ॥३॥ 


देवाचे ह्मणोनि देवीं अनादर । हें मोठें आश्चर्य वाटतसे ॥१॥ 

आतां येरा जना ह्मणावें तें काई । जया भार डोई संसाराचा ॥ध्रु.॥ 
त्यजुनी संसार अभिमान सांटा । जुलूम हा मोटा दिसतसे ॥२॥ 
तुका ह्मणे अळस करूनियां साहे । बळें कैसे पाहें वांयां जाती ॥३॥ 


उपदेश तो भलत्या हातीं । जाला चित्तीं धरावा ॥१॥ 


नये जाऊं पात्रावरी । कवटी सारी नारळें ॥ध्रु.॥ 
स्त्री पुत्र बंदीजन । नारायण स्मरविती ॥२॥ 
तुका ह्मणे रत्नसार । परि उपकार चिंधीचे ॥३॥ 


संतांचे गुण दोष आणितां या मना । केलिया उगाणा सुकृताचा ॥१॥ 
पिळोनियां पाहे पुष्पाचा परिमळ । चिरोनि केळी केळ गाढव तो ॥ध्रु.॥ 
तुका ह्मणे गंगे अग्नीसि विटाळ । लावी तो चांडाळ दुःख पावे ॥२॥ 


चुंबळीचा करी चुंबळीशीं संग । अंगीं वसे रंग क्रियाहीन ॥१॥ 

बीजा ऐसें फळ दावी परिपाकीं । परिमळ लौकिकीं जाती ऐसा ॥ध्रु.॥ 
माकडाच्या गळां रत्न कुळांगना । सांडूनियां सुना बिदी धुंडी ॥२॥ 
तुका ह्मणे ऐसा व्याली ते गाढवी । फजिती ते व्हावी आहे पुढें ॥३॥ 


सांपडला संदीं । मग बळिया पडे फंदीं ॥१॥ 

ऐसी कोणी वाहे वेळ | हातीं काळाच्या सकळ ॥ध्रु.॥ 
दाता मागे दान । जाय याचका शरण ॥२॥ 

तुका ह्मणे नेणां । काय सांगों नारायणा ॥३॥ 


सर्प विंचू दिसे । धन अभाग्या कोळसे ॥१॥ 

आला डोळयांसि कवळ । तेणें मळलें उजळ ॥ध्रु.॥ 
अंगाचे भोंवडी । भोय झाड फिरती धोंडी ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाड । पाप ठाके हिता आड ॥३॥ 


न देखोन कांहीं । म्या पाहिलें सकळ ही ॥१॥ 
जालों अवघियांपरी । मी हें माझे ठेलें दुरी ॥ध्रु.॥ 
न घेतां घेतलें । हातें पाये उसंतिलें ॥२॥ 
खादलें न खातां । रसना रस जाली घेतां ॥३॥ 
न बोलोनि बोलें । केलें प्रगट झांकिलें ॥४॥ 
नाइकिलें कानीं। तुका ह्मणे आलें मनीं ॥५॥ 


ब्रह्मचारी फिर्याद गेला - अभंग 


काखे कडासन आड पडे । खडबड खडबडे हुसकलें ॥१॥ 


दादकरा दादकरा । फजितखोरा लाज नाहीं ॥ध्रु.॥ 
अवघा जाला राम राम । कोणी कर्म आचरे ना ॥२॥ 
हरिदासांच्या पडती पायां । ह्मणती तयां नागवावें ॥३॥ 
दोहीं ठायीं फजीत जालें । पारणें केले अवकळा ॥४॥ 
तुका ह्मणे नाश केला । विटंबिला वेश जिहीं ॥५॥ 


कुटुंबाचा केला त्याग । नाहीं राग जंव गेला ॥१॥ 
भजन तें वोंगळवाणें । नरका जाणें चुके ना ॥ध्रु.॥ 
अक्षराची केली आटी । जरी पोटीं संतनिंदा ॥२॥ 
तुका ह्मणे मार्गे पाय । तया जाय स्थळासि ॥३॥ ॥२॥ 


तारतिम वरी तोंडा च पुरतें । अंतरा हें येतें अंतरीचे ॥१॥ 

ऐसी काय बरी दिसे ठकाठकी । दिसतें लौकिकीं सत्या ऐसें ॥ध्रु.॥ 
भोजनांत द्यावें विष कालवूनि । मोहचाळवणी मारावया ॥२॥ 

तुका ह्मणे मैंद देखों नेदी कुडें । आदर चि पुढें सोंग दावी ॥३॥ 


ब्रह्मनिष्ठ काडी । जरी जीवानांवें मोडी ॥१॥ 

तया घडली गुरुहत्या । गेला उपदेश तो मिथ्या ॥ध्रु.॥ 
सांगितलें कानीं। रूप आपुलें वाखाणी ॥२॥ 

भूतांच्या मत्सरें । ब्रह्मज्ञान नेलें चोरें ॥३॥ 

शिकल्या सांगे गोष्टी । भेद क्रोध वाहे पोटीं ॥४॥ 
निंदा स्तुति स्तवनीं । तुका ह्मणे वेंची वाणी ॥५॥ 


इहलोकींचा हा देहे । देव इच्छिताती पाहें ॥१॥ 

धन्य आह्णयी जन्मा आलों । दास विठोबाचे जालों ॥ध्रु.॥ 
आयुष्याच्या या साधनें । सच्चिदानंद पदवी घेणें ॥२॥ 
तुका ह्मणे पावठणी । करूं स्वर्गाची निशाणी ॥३॥ 


पंडित वाचक जरी जाला पुरता । तरी कृष्णकथा ऐके भावें ॥१॥ 
क्षीर तुपा साकरे जालिया भेटी । तैसी पडे मिठी गोडपणें ॥ध्रु.॥ 
जाणोनियां लाभ घेई हा पदरीं । गोड गोडावरी सेवीं बापा ॥२॥ 
जाणिवेचे मूळ उपडोनी खोड । जरी तुज चाड आहे तुझी ॥३॥ 


नाना परिमळद्रव्य उपचार । अंगी उटी सारचंदनाची ॥४॥ 
जेविलियाविण शून्य ते श्रृंगार । तैसी गोडी हरिकथेविण ॥५॥ 
ज्याकारणें वेदश्रुति ही पुराणें । तें चि विठ्ठलनाणें तिष्ठे कथे ॥६॥ 
तुका ह्मणे येर दगडाचीं पेंवे । खळखळ आवघे मूळ तेथें ॥७॥ 


आणिकांच्या कापिती माना । निष्ठ्रपणा पार नाहीं ॥१॥ 
करिती बेटे उसणवारी । यमपुरी भोगावया ॥ध्रु.॥ 
सेंदराचें दैवत केलें । नवस बोले तयासि ॥२॥ 

तुका ह्मणे नाचति पोरें । खोडितां येरें अंग दुखे ॥३॥ 


गंधर्व अग्नि सोम भोगिती कुमारी । कोठे चराचरीं त्याग केला ॥१॥ 
गायत्री स्वमुखें भक्षीतसे मळ । मिळाल्या वाहाळ गंगाओघ ॥ध्रु.॥ 
कागाचिये विष्ठें जन्म पिंपळासि । पांडवकुळासि पाहातां दोष ॥२॥ 
शकुंतळा सूत कर्ण श्रृंगी व्यास । यांच्या नामें नाश पातकांसि ॥३॥ 
गणिका अजामेळ कुब्जा तो विदुर । पाहातां विचार पिंगळेचा ॥४॥ 
वाल्हा विश्वामित्र वसिष्ठ नारद । यांचे पूर्व शुध्द काय आहे ॥५॥ 
न व्हावी तीं जालीं कर्मे नरनारी । अनुतापें हरी स्मरतां मुक्त ॥६॥ 
तुका ह्मणे पूर्व नाठवी श्रीहरी । मूळ जो उच्चारी नरक त्यासि ॥७॥ 


सोनियाचें ताट क्षीरीनें भरिलें । भक्षावया दिलें श्‍्वाना लागीं ॥१॥ 
मुक्ताफळहार खरासि घातला । कस्तुरी सुकराला चोजविली ॥ध्रु.॥ 
वेदपरायण बधिरा सांगे ज्ञान । तयाची ते खुण काय जाणे ॥२॥ 

तुका ह्मणे ज्याचें तो चि एक जाणे । भक्तीचे महिमान साधु जाणे ॥३॥ 


ऐसा हा लौकिक कदा राखवेना । पतितपावना देवराया ॥१॥ 

संसार करितां ह्मणती हा दोषी । टाकितां आळसी पोटपोसा ॥ध्रु.॥ 
आचार करितां ह्मणती हा पसारा । न करितां नरा निंदिताती ॥२॥ 
संतसंग करितां ह्मणती हा उपदेशी । येरा अभाग्यासि ज्ञान नाहीं ॥३॥ 
धन नाहीं त्यासि ठायींचा करंटा । समर्थासि ताठा लाविताती ॥४॥ 

बहु बोलों जातां ह्मणति हा वाचाळ । न बोलतां सकळ ह्मणती गर्वी ॥५॥ 
भेटिसि न वजातां ह्मणती हा निष्ठुर । येतां जातां घर बुडविले ॥६॥ 

लग्न करूं जातां ह्मणती हा मातला। न करितां जाला नपुंसक ॥७॥ 
निपुत्रिका ह्मणती पहा हो चांडाळ। पातकाचें मूळ पोरवडा ॥८॥ 


लोक जैसा लोक धरितां धरवे ना। अभक्ता जिरे ना संतसंग ॥९॥ 
तुका ह्मणे आतां ऐकावें वचन । त्यजुनियां जन भक्ति करा ॥१0॥ 


धर्म रक्षावया साठीं । करणें आटी आह्यांसि ॥१॥ 
वाचा बोलों वेदनीती । करूं संतीं केलें तें ॥ध्रु.॥ 

न बाणतां स्थिति अंगीं । कर्म त्यागी लंड तो ॥२॥ 
तुका ह्मणे अधम त्यासी । भक्ति दूषी हरीची ॥३॥ 


चवदा भुवनें जयाचिये पोटीं । तो चि आह्मी कंठीं साठविला ॥१॥ 

काय एक उणें आमुचिये घरीं । वोळगती द्वारीं रिध्दिसिध्दी ॥ध्रु.॥ 
असुर जयानें घातले तोडरीं । तो आह्यांसि जोडी कर दोन्ही ॥२॥ 

रूप नाहीं रेखा जयासि आकार । आह्लीं तो साकार भक्तीं केला ॥३॥ 
अनंत ब्रह्मांडे जयाचिये अंगीं । समान तो मुंगी आह्यासाठीं ॥४॥ 
रिध्दिसिध्दी सुखें हाणितल्या लाता । तेथें या प्राकृता कोण मानी ॥५॥ 
तुका ह्मणे आह्ली देवाहूनि बळी। जालों हे निराळी ठेवुनि आशा ॥६॥ 


केला मातीचा पशुपति । परि मातीसि काय ह्मणती । शिवपूजा शिवासी पावे । माती मातीमाजी सामावे ॥१॥ 
तैसे पूजिती आह्यां संत । पूजा घेतो भगवंत । आह्मी किंकर संतांचे दास। संतपदवी नको आह्यांस ॥ध्रु.॥ 
केला पाषाणाचा विष्णु । परी पाषाण नव्हे विष्णु। विष्णुपूजा विष्णुसि अर्पे । पाषाण राहे पाषाणरूपें ॥२॥ 
केली कांशाची जगदंबा । परि कांसें नव्हे अंबा । पूजा अंबेची अंबेला घेणें । कांसें राहे कांसेंपणें ॥३॥ 
ब्रह्मानंद पूर्णामाजी । तुका ह्मणे केली कांजी । ज्याची पूजा त्याणें चि घेणें। आह्यी पाषाणरूप राहणें ॥४॥ 


ते माझे सोयरे सज्जन सांगाती । पाय आठविती विठोबाचे ॥१॥ 

येरा मानी विधि पाळणापुरतें । देवाचीं तीं भूर्ते ह्मणोनियां ॥ध्रु.॥ 
सर्वभावें जालों वैष्णवांचा दास । करीन त्यांच्या आस उच्छिष्टाची ॥२॥ 
तुका ह्मणे जैसे मानती हरिदास । तैशी नाहीं आस आणिकांची ॥३॥ 


दया तिचें नांव भूतांचे पाळण | अणीक निर्दळण कंटकांचें ॥१॥ 
पाप त्याचें नांव न विचारितां नीत । भलतें चि उन्मत्त करी सदा ॥२॥ 
तुका ह्मणे धर्म रक्षावया साठीं । देवास ही आटी जन्म घेणें ॥३॥ 


करावें गोमटें । बाळा माते तें उमटे ॥१॥ 


आपुलिया जीवाहूनी । असे वाल्हें तें जननी ॥ध्रु.॥ 
वियोग तें तिस । त्याच्या उपचारें तें विष ॥२॥ 
तुका ह्मणे पायें । डोळा सुखावे ज्या न्यायें ॥३॥ 


कन्या सासुऱ्यासि जाये । मागे परतोनी पाहे ॥१॥ 
तैसें जालें माझ्या जिवा । केव्हां भेटसी केशवा ॥ध्रु.॥ 
चुकलिया माये। बाळ हुरू हुरू पाहे ॥२॥ 

जीवना वेगळी मासोळी । तुका ह्मणे तळमळी ॥३॥ 


हातीं होन दावी बेना । करिती लेंकीच्या धारणा ॥१॥ 
ऐसे धर्म जाले कळीं । पुण्य रंक पाप बळी ॥ध्रु.॥ 
सांडिले आचार| द्विज चाहाड जाले चोर ॥२॥ 
टिळे लपविती पातडीं । लेती विजारा कातडीं ॥३॥ 
बैसोनियां तक्तां । अन्नेविण पिडिती लोकां ॥४॥ 
मुदबख लिहिणें । तेलतुपावरी जिणें ॥५॥ 

नीचाचे चाकर । चुकलिया खाती मार ॥६॥ 

राजा प्रजा पीडी । क्षेत्री दुश्चितासी तोडी ॥७॥ 
वैश्यशूद्रादिक । हे तों सहज नीच लोक ॥८॥ 
अवघे बाहय रंग । आंत हिरवें वरी सोंग ॥९॥ 

तुका ह्मणे देवा । काय निद्रा केली धांवा ॥१ 0॥ 


साळंकृत कन्यादान । करितां पृथ्वीसमान ॥१॥ 

परि तें न कळे या मूढा । येइल कळों भोग पुढां ॥ध्रु.॥ 
आचरतां कर्म । भरे पोट राहे धर्म ॥२॥ 

सत्या देव साहे । ऐसें करूनियां पाहें ॥३॥ 

अन्न मान धन । हें तों प्रारब्धा आधीन ॥४॥ 

तुका ह्मणे सोस । दुःख आतां पुढें नास ॥५॥ 


दिवटया वाद्यें लावुनि खाणें । करूनि मंडण दिली हातीं ॥१॥ 
नवरा नेई नवरी घरा । पूजन वरा पाद्याचें ॥ध्रु.॥ 

गौरविली विहीण व्याही । घडिलें कांहीं ठेवूं नका ॥२॥ 

करूं द्यावें न्हावें वरें। ठायीचें कां रे न कळे चि ॥३॥ 
वऱ्हडियांचे लागे पाठीं। जैसी उटिका तेलीं ॥४॥ 


तुका ह्मणे जोडिला थुंका । पुढें नरका सामग्री ॥५॥ 


ब्रह्महत्या मारिल्या गाई । आणीक काई पाप केलें ॥१॥ 
ऐका जेणें विकिली कन्या । पवाडे त्या सुन्याचे ॥ध्रु.॥ 
नरमांस खादली भाडी । हाका मारी ह्मणोनि ॥२॥ 
अवघें पाप केलें तेणें । जेणें सोने अभिळा£*॥षिलें ॥३॥ 
उच्चारितां मज तें पाप । जिव्हे कांप सुटतसे ॥४॥ 
तुका ह्मणे कोरान्न रांड । बेटा भांड मागे ना कां ॥५॥ 


याचा कोणी करी पक्ष । तो ही त्याशी समतुल्य ॥१॥ 

फुकासाठीं पावे दुःखाचा विभाग । पूर्वजांसि लाग निरयदंडीं ॥ध्रु.॥ 
ऐके राजा न करी दंड । जरि या लंड दुष्टासि ॥२॥ 

तुका ह्मणे त्याचें अन्न । मद्यपाना समान ॥३॥ 


कपट कांहीं एक । नेणें भुलवायाचें लोक ॥१॥ 
तुमचें करितोंर्‌ कीत्तन | गातों उत्तम ते गुण ॥ध्रु.॥ 
दाऊं नेणें जडीबुटी । चमत्कार उठाउठी ॥२॥ 
नाहीं शिष्यशाखा । सांगों अयाचित लोकां ॥३॥ 
नव्हें मठपति । नाहीं चाहुरांची वृत्ति ॥४॥ 

नाहीं देवार्चन । असे मांडिलें दुकान ॥५॥ 

नाहीं वेताळ प्रसन्न । कांहीं सांगो खाण खुण ॥६॥ 
नव्हें पुराणिक । करणें सांगणें आणीक ॥७॥ 

नेणें वाद घटा पटा । करितां पंडित करंटा ॥८॥ 
नाहीं जाळीत भणदीं । उदो ह्मणोनि आनंदी ॥९॥ 
नाहीं हालवीत माळा । भोंवतें मेळवुनि गबाळा ॥१ 0॥ 
आगमीचे कुडें नेणें । स्तंभन मोहन उच्चाटणें ॥॥ 
नव्हें यांच्या ऐसा । तुका निरयवासी पिसा ॥॥ 


रडोनियां मान । कोण मागतां भूषण ॥१॥ 

देवें दिलें तरी गोड । राहे रुचि आणि कोड ॥ध्रु.॥ 
लावितां लावणी । विके भीके केज्या दानी ॥२॥ 
तुका ह्मणे धीरा । विण कैसा होतो हिरा॥३॥ 


पूज्या एकासनीं आसनीं आसन । बैसतां गमन मातेशीं तें ॥१॥ 
सांगतों ते धर्म नीतीचे संकेत । सावधान हित व्हावें तरी ॥ध्रु.॥ 
संतां ठाया ठाव पूजनाची इच्छा । जीवनीं च वळसा सांपडला ॥२॥ 
तुका ह्मणे एकाएकीं वरासनें । दुर्जे तेथें भिन्न अशोभ्य तें ॥३॥ 


जेणें मुखें स्तवी । तें चि निंदे पाठीं लावी ॥१॥ 

ऐसी अधमाची याती । लोपी सोनें खाय माती ॥ध्रु.॥ 
गुदद्वारा वाटे । मिष्टान्ञांचा नरक लोटे ॥२॥ 

विंचु लाभाविण । तुका ह्मणे वाहे शीण ॥३॥ 


अधमाची यारी । रंग पतंगाचे परी ॥१॥ 

विटे न लगतां क्षण । मोल जाय वांयां विण ॥ध्रु.॥ 
सर्पाचिया परी । विषे भरला कल्हारीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे देवा । मज झणी ऐसे दावा ॥३॥ 


आणिकांची स्तुति आह्यां ब्रह्महत्या । एका वांचूनि त्या पांडुरंगा ॥१॥ 
आह्यां विष्णुदासा एकविध भाव । न ह्मणों या देव आणिकांसि ॥ध्रु.॥ 
शतखंड माझी होईल रसना । जरी या वचना पालटेन ॥२॥ 

तुका ह्मणे मज आणिका संकल्पें । अवघीं च पापे घडतील ॥३॥ 


तान्हेल्याची धणी । फिटे गंगा नव्हे उणी ॥१॥ 

माझे मनोरथ सिध्दी । पाववावे कृपानिधी ॥ध्रु.॥ 

तूं तों उदाराचा राणा । माझी अल्प चि वासना ॥२॥ 
कृपादृष्टी पाहें । तुका ह्मणे होई साहे ॥३॥ 


संताचा अतिक्रम । देवपूजा तो अधर्म ॥१॥ 
येती दगड तैसे वरी । मंत्रपुष्पें देवा शिरीं ॥ध्रु.॥ 
अतीतासि गाळी । देवा नैवेद्यासी पोळी ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा । ताडण भेदकांची सेवा ॥३॥ 


करणें तें देवा । हे चि एक पावे सेवा ॥१॥ 


अवघें घडे येणे सांग । भक्त देवाचें तें अंग ॥ध्रु.॥ 
हें चि एक वर्म । काय बोलिला तो धर्म ॥२॥ 
तुका ह्मणे खरें । खरें त्रिवाचा उत्तरें ॥३॥ 


मागे नेणपणें घडलें तें क्षमा । आतां देतों सीमा करूनियां ॥१॥ 
परनारीचें जया घडलें गमन । दावीतो वदन जननीरत ॥ध्रु.॥ 
उपदेशा वरी मन नाहीं हातीं । तो आह्यां पुढती पाहूं नये ॥२॥ 
तुका ह्मणे साक्षी असों द्यावें मन । घातली ते आण पाळावया ॥३॥ 


आणिकांच्या घातें । ज्यांची निवतील चित्ते ॥१॥ 

ते चि ओळखावे पापी । निरयवासी शीघ्रकोपी ॥ध्रु.॥ 
कान पसरोनी । ऐके वदे दुष्ट वाणी ॥२॥ 

तुका ह्मणे भांडा | धीर नाहीं ज्याच्या तोंडा॥३॥ 


हनुमंतस्तुति - अभंग 


शरण शरण जी हनुमंता । तुज आलों रामदूता ॥१॥ 
काय भक्तीच्या त्या वाटा । मज दावाव्या सुभटा ॥ध्रु.॥ 
शूर आणि धीर । स्वामिकाजीं तूं सादर ॥२॥ 

तुका ह्मणे रुद्रा । अंजनीचिया कुमरा ॥३॥ 


केली सीताशुध्दी । मूळ रामायणा आधीं ॥१॥ 

ऐसा प्रतापी गहन । सुरां सकळ भक्तांचें भूषण ॥ध्रु.॥ 
जाऊनि पाताळा| केली देवाची अवकळा ॥२॥ 

राम लक्षुमण । नेले आणिले चोरून ॥३॥ 

जोडूनियां कर । उभा सन्मुख समोर ॥४॥ 

तुका ह्मणे जपें । वायुसुता जाती पापें ॥५॥ 


काम घातला बांदोडी । काळ केला देशधडी ॥१॥ 
तया माझें दंडवत । कपिकुळीं हनूमंत ॥ध्रु.॥ 
शरीर वज्रा ऐसें । कवळी ब्रह्मांड जो पुच्छे ॥२॥ 
रामाच्या सेवका । शरण आलों ह्मणे तुका ॥३॥ 


हनुमंत महाबळी । रावणाची दाढी जाळी ॥१॥ 

तया माझा नमस्कार । वारंवार निरंतर ॥ध्रु.॥ 
करोनी उड्डाण । केलें लंकेचें दहन ॥२॥ 

जाळीयेली लंका । धन्य धन्य ह्मणे तुका ॥३॥ ॥४॥ 


कुंभ अवघा एक आवा । पाकीं एकीं गुफे डावा ॥१॥ 
ऐसे भिन्न भिन्न साटे । केले प्रारब्धानें वांटे ॥ध्रु.| 
हिरे दगड एक खाणी । कैचें विजातीसी पाणी ॥२॥ 
तुका ह्मणे शिरीं । एक एकाची पायरी ॥३॥ 


मांडे पुऱ्या मुखें सांगों जाणे मात । तोंडीं लाळ हात चोळी रिते ॥१॥ 
ऐसियाच्या गोष्टी फिक्या मिठेविण । रुचि नेदी अन्न चवी नाहीं ॥ध्रु.॥ 
बोलों जाणे अंगीं नाहीं शूरपण । काय तें वचन जाळावें तें ॥२॥ 
तुका ह्मणे बहुतोंडे जे वाचाळ । तेंग तें च मूळ लटिक्‍्याचें ॥३॥ 


न लगे चंदना सांगावा परिमळ । वनस्पतिमेळ हाकारुनी ॥१॥ 
अंतरीचे धांवे स्वभावें बाहेरी । धरितां ही परी आवरे ना ॥ध्रु.॥ 
सूर्य नाहीं जागें करीत या जना । प्रकाश किरणा कर ह्यून ॥२॥ 
तुका ह्मणे मेघ नाचवी मयूरें । लपवितां खरें येत नाहीं ॥३॥ 


चंदनाचे हात पाय ही चंदन । परिसा नाहीं हीन कोणी अंग ॥१॥ 
दीपा नाहीं पाठीं पोटीं अंधकार । सर्वांगें साकर अवघी गोड ॥ध्रु.॥ 
तुका ह्मणे तैसा सज्जनापासून । पाहातां अवगुण मिळे चि ना ॥२॥ 


मन करा रे प्रसन्न । सर्व सिध्दीचें कारण । मोक्ष अथवा बंधन । सुख समाधान इच्छा ते ॥१॥ 

मने प्रतिमा स्थापिली । मनें मना पूजा केली । मनें इच्छा पुरविली । मन माउली सकळांची ॥ध्रु.॥ 
मन गुरू आणि शिष्य | करी आपुलें चि दास्य । प्रसन्न आपआपणास। गति अथवा अधोगति ॥२॥ 
साधक वाचक पंडित । श्रोते वक्ते ऐका मात । नाहीं नाहीं आनुदैवत । तुका ह्मणे दुसरें ॥३॥ 


मायबापें जरी सर्पीण बोका । त्यांचे संगें सुखा न पवे बाळ ॥१॥ 
चंदनाचा शूळ सोनियाची बेडी । सुख नेदी फोडी प्राण नाशी ॥२॥ 


तुका ह्मणे नरकीं घाली अभिमान । जरी होय ज्ञान गर्व ताठा ॥३॥ 


शिकल्या बोलाचे सांगतील वाद । अनुभव भेद नाहीं कोणा ॥१॥ 
पंडित हे ज्ञानी करितील कथा । न मिळती अर्था निजसुखा ॥२॥ 
तुका ह्मणे जैसी लांचासाठीं ग्वाही । देतील हे नाहीं ठावी वस्तु ॥३॥ 


प्रारब्ध क्रियमाण । भक्तां संचित नाहीं जाण ॥१॥ 
अवघा देव चि जाला पाहीं । भरोनियां अंतर्बाहीं ॥ध्रु.॥ 
सत्वरजतमबाधा। नव्हे हरिभक्तांसि कदा ॥२॥ 

खाय बोले करी । अवघा त्यांच्या अंगें हरी ॥३॥ 
देवभक्तपण । तुका ह्मणे नाहीं भिन्न ॥४॥ 


शास्त्राचे जें सार वेदांची जो मूर्ति । तो माझा सांगाती प्राणसखा ॥१॥ 
ह्मणउनी नाहीं आणिकांचा पांग । सर्व जालें सांग नामें एका ॥ध्रु.॥ 
सगुण निर्गुण जयाचीं अंगें । तो चि आह्यां संगें क्रीडा करी ॥२॥ 

तुका ह्मणे आह्यी विधीचे जनिते । स्वयंभू आइते केले नव्हों ॥३॥ 


ऐका महिमा आवडीचीं । बोरे खाय भिलटीचीं ॥१॥ 

थोर प्रेमाचा भुकेला । हा चि दुष्काळ तयाला । अष्टमा सिध्दींला । न मनी क्षीरसागराला ॥ध्रु.॥ 
पव्हे सुदामदेवाचे । फके मारी कोरडे च ॥२॥ 

न ह्मणे उच्छिष्ट अथवा थोडे । तुका ह्मणे भक्तीपुढें ॥३॥ 


कोणें तुझा सांग केला अंगीकार । निशचिति त्वां थोर मानियेली ॥१॥ 
कोणें ऐसा तुज उपदेश केला । नको या विठ्ठला शरण जाऊं ॥ध्रु.॥ 
तेव्हां तुज कोण घालील पाठीसी । घासील भूमीसी वदन यम ॥२॥ 
कां रे नागवसी आयुष्य खातो काळ । दिसेंदिस बळ क्षीण होतें ॥३॥ 
तुका ह्मणे यासि सांगा कोणी तरी। विसरला हरी मायबाप ॥४॥ 


साधूनी बचनाग खाती तोळा तोळा । आणिकातें डोळां न पाहवे ॥१॥ 
साधूनी भुजंग धरितील हातीं । आणिकें कापती देखोनियां ॥२॥ 
असाध्य तें साध्य करितां सायास । कारण अभ्यास तुका ह्मणे ॥३॥ 


आमचे गोसावी अयाचितवृत्ती । करवी शिष्याहातीं उपदेश ॥१॥ 
दगडाची नाव आधींच ते जड । ते काय दगड तारूं जाणे ॥१॥ 
तुका ह्मणे वेष विटंबिला त्यांनी । सोंगसंपादणी करिती परी॥३॥ 


मृगजळा काय करावा उतार । पावावया पार पैल थडी ॥१॥ 
खापराचे होन खेळती लेंकुरें । कोण त्या वेव्हारें लाभ हाणि ॥ध्रु.॥ 
मंगळदायक करिती कुमारी । काय त्यांची खरी सोयरीक ॥२॥ 
स्वप्नींचें जें सुखदुःख जालें काहीं । जागृतीं तो नाहीं साच भाव ॥३॥ 
सारीं जालीं मेलीं लटिकें वचन । बध्द मुक्त शीण तुका ह्मणे ॥४॥ 


माझें ह्मणतां याला कां रे नाहीं लाज । कन्या पुत्र भाज धन वित्त ॥१॥ 
कोणी सोडवी ना काळाचे हातींचें । एकाविणें साचें नारायणा ॥२॥ 
तुका ह्मणे किती सांगावें चांडाळा । नेणे जीवकळा कोण्या जीतो ॥३॥ 


आंधळयासि जन अवघे चि आंधळे । आपणासि डोळे दृष्टी नाहीं ॥१॥ 
रोग्या विषतुल्य लागे हें मिष्टान्न । तोंडासि कारण चवी नाहीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे शुध्द नाहीं जो आपण । तया त्रिभुवन अवघें खोटें ॥३॥ 


छळी विष्णुदासा कोणी । त्याची अमंगळ वाणी ॥१॥ 
येऊं न द्यावा समोर । अभागी तो दुराचार ॥ध्रु.॥ 
नावडे हरिकथा । त्याची व्यभिचारीण माता ॥२॥ 
तुका ह्मणे याति । भ्रष्ट तयाचि ते मति ॥३॥ 


बोलविसी तैसें आणीं अनुभवा । नाहीं तरी देवा विटंबना ॥१॥ 
मिठेंविण काय करावें मिष्टान्न । शव जीवेंविण श्रृंगारिले ॥ध्रु.॥ 
संपादणीविण विटंबिले सोंग । गुणेंविण चांग रूप हीन ॥२॥ 
कन्यापुत्रेंविण मंगळदायकें । वेचिलें हें फिके द्रव्य तरी ॥३॥ 
तुका ह्मणे तैसी होते मज परी । न देखे अंतरीं प्रेमभाव ॥४॥ 


अंगीं ज्वर तया नावडे साकर । जन तो इतर गोडी जाणे ॥१॥ 
एकाचिये तोंडीं पडिली ते माती । अवघे ते खाती पोटभरी ॥ध्रु.॥ 
चारितां बळें येत असे दांतीं । मागोनियां घेती भाग्यवंत ॥२॥ 


तुका ह्मणे नसे संचित हें बरें । तयासि दुसरें काय करी ॥३॥ 


धिग जीणें तो बाईले आधीन । परलोक मान नाही दोन्ही ॥१॥ 
धिग जीणें ज्याचें लोभावरी मन । अतीतपूजन घडे चि ना ॥ध्रु.॥ 
धिग जीणें आळस निद्रा जया फार । अमित आहार अघोरिया ॥२॥ 
धिग जीणें नाहीं विवेक वैराग्य । झुरे मानालागीं साधुपणा ॥३॥ 
तुका ह्मणे धिग ऐसे जाले लोक । निंदक वादक नरका जाती ॥४॥ 


अरे हें देह व्यर्थ जावें । ऐसें जरी तुज व्हावें । द्यूतकर्म मनोभावें । सारीपाट खेळावा ॥१॥ 

मग कैचें हरिचें नाम । निजेलिया जागा राम । जन्मोजन्मींचा अधम । दुःख थोर धिलें ॥ध्रु.॥ 
विषयसुखाचा लंपट । दासीगमनीं अतिधीट । तया तेचि वाट । अधोगती जावया ॥२॥ 

अणीक एक कोड । नरका जावयाची चाड। तरी संतनिंदा गोड । करीं कवतुकें सदा ॥३॥ 

तुका ह्मणे ऐसें । मना लावी राम पिसें । नाहीं तरी आलिया सायासें । फुकट जासी ठकोनी ॥४॥ 


अवघें ब्रह्मरूप रिता नाहीं ठाव । प्रतिमा तो देव कैसा नव्हे ॥१॥ 
नाहीं भाव तया सांगावें ते किती । आपुल्याला मतीं पाषांडिया ॥ध्रु.॥ 
जया भावें संत बोलिले वचन । नाहीं अनुमोदन शाब्दिकांसि ॥२॥ 
तुका ह्मणे संतीं भाव केला बळी । न कळतां खळीं दूषिला देव ॥३॥ 


एक तटस्थ मानसीं । एक सहज चि आळसी ॥१॥ 
दोन्ही दिसती सारिखीं । वर्म जाणे तो पारखी ॥ध्रु.॥ 
एक ध्यानीं करिती जप । एक बैसुनि घेती झोप ॥२॥ 
एकां सर्वस्वाचा त्याग। एकां पोटासाठीं जोग ॥३॥ 
एकां भक्ति पोटासाठीं । एकां देवासवें गांठी ॥४॥ 

वर्म पोटीं एका । फळें दोन ह्मणे तुका ॥५॥ 


काय कळे बाळा । बाप सदैव दुबळा ॥१॥ 

आहे नाहीं हें न कळे । हातीं काय कोण्या वेळे ॥ध्रु.॥ 
देखिले तें दृष्टी । मागे घालूनियां मिठी ॥२॥ 

तुका ह्मणे भावें । माझ्या मज समजावें ॥३॥ 


भजन घाली भोगावरी । अकर्तव्य मनीं धरी ॥१॥ 


धिग त्याचें साधुपण । विटाळूनी वर्ते मन ॥ध्रु.॥ 
नाहीं वैराग्याचा लेश । अर्थचाड जावें आस ॥२॥ 
हें ना तें सें जालें । तुका ह्मणे वांयां गेलें ॥३॥ 


एकादशीस अन्न पान । जे नर करिती भोजन । श्वानविष्ठे समान । अधम जन तो एक ॥१॥ 

ऐका व्रतार्चे महिमान। नेमे आचरती जन । गाती ऐकतीं हरिकीर्तन । ते समान विष्णूशीं ॥ध्रु.॥ 
अशुध्द विटाळसीर्चे खळ । विडा भक्षितां तांबूल । सांपडे सबळ । काळाहातीं न सुटे ॥२॥ 

सेज बाज विलास भोग । करी कामिनीशीं संग । तया जोडे क्षयरोग । जन्मव्याधी बळिवंत ॥३॥ 
आपण न वजे हरिकीर्तना । अणिकां वारी जातां कोणा । त्याच्या पापें जाणा | ठेंगणा महा मेरु ॥४॥ 
तया दंडी यमदूत । जाले तयाचे अंकित । तुका ह्मणे व्रत । एकादशी चुकलीया ॥५॥ 


करवितां व्रत अर्धे पुण्य लाभे । मोडवितां दोघे नरका जाती ॥१॥ 
शुध्दबुध्दि होय दोघां एक मान । चोरासवें कोण जिवें राखे ॥ध्रु.॥ 
आपुलें देऊनी आपुला चि घात । न करावा थीत जाणोनियां ॥२॥ 
देऊनियां वेच धाडी वाराणसी । नेदावें चोरासि चंद्रबळ ॥३॥ 
तुका ह्मणे तप तीर्थ व्रत याग । भक्ति हे मारग मोडूं नये ॥४॥ 


इनामाची भरली पेठ । वाहाती दाट मारग ॥१॥ 
अवघेची येती वाण । अवघे शकुन लाभाचे ॥ध्रु.॥ 
अडचणी त्या केल्या दुरी । देण्या उरी घेण्याच्या ॥२॥ 
तुका ह्मणे जोडी जाली । ते आपुली आपणा ॥३॥ 


वेदाचे गव्हर न कळे पाठकां । अधिकार लोकां नाहीं येरां ॥१॥ 
विठोबाचें नाम सुलभ सोपारें । तारी एक सरे भवसिंधु ॥ध्रु.॥ 
जाणत्या असाध्य मंत्र तंत्र काळ | येर तो सकळ मूढ लोक ॥२॥ 
तुका ह्मणे विधि निषेध लोपला | उच्छेद या जाला मारगाचा ॥३॥ 


विधीनें सेवन । विषयत्यागातें समान ॥१॥ 

मुख्य धर्म देव चित्तीं । आदि अवसान अंतीं ॥ध्रु.॥ 
बहु अतिशय खोटा । तर्के होती बहु वाटा ॥२॥ 
तुका ह्मणे भावें । कृपा करीजेते देवें ॥३॥ 


येथीचिया अळंकारें । काय खरें पूजन ॥१॥ 
वैकुंठींच्या लावूं वाटा ।सर्व साटा ते ठायीं ॥ध्रु.॥ 
येथीचिया नाशवंतें । काय रितें चाळवूं ॥२॥ 
तुका ह्मणे वैष्णव जेन । माझे गण समुदाय ॥३॥ 


उजळावया आलों वाटा । खरा खोटा निवाड ॥१॥ 
बोलविले बोल बोलें । धनीविठ्ठला सन्निध ॥ध्रु.॥ 
तरी मनीं नाहीं शंका । बळें एका स्वामीच्या ॥२॥ 
तुका ह्मणे नये आह्यां | पुढें कामा गबाळ ॥३॥ 


बोलावें तें धर्मा मिळे । बरे डोळे उघडूनि ॥१॥ 
काशासाठीं खावें शेण । जेणें जन थुंकी तें ॥ध्रु.॥ 
दुर्जे ऐसें काय बळी । जें या जाळी अग्नीसि ॥२॥ 
तुका ह्मणे शूर रणीं । गांढें मनीं बुरबुरी ॥३॥ 


बरा कुणबी केलों । नाहीं तरि दंभेंचि असतों मेलों ॥१॥ 
भलें केलें देवराया । नाचे तुका लागे पायां ॥ध्रु.॥ 

विद्या असती कांहीं । तरी पडतों अपायीं ॥२॥ 

सेवा चुकतों संताची । नागवण हे फुकाची ॥३॥ 

गर्व होता ताठा । जातों यमपंथें वाटा ॥४॥ 

तुका ह्मणे थोरपणें । नरक होती अभिमानें ॥५॥ 


दाता नारायण । स्वये भोगिता आपण ॥१॥ 
आतां काय उरलें वाचे । पुढें शब्द बोलायाचे ॥ध्रु.॥ 
देखती जे डोळे । रूप आपुलें तें खेळे ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाद । जाला अवघा गोविंद ॥३॥ 


कृपा करुनी देवा । मज साच तें दाखवा ॥१॥ 
तुह्यी दयावंत कैसे । कीर्ति जगामाजी वसे ॥ध्रु.॥ 
पाहोनियां डोळां । हातीं ओढवाल काळा ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा । माझा करावा कुठावा ॥३॥ 


ठायींची ओळखी । येइल टाकुं टाका सुखीं ॥१॥ 
तुमचा जाईल ईमान । माझे कपाळीं पतन ॥ध्रु.॥ 
ठेविला तो ठेवा। अभिळाषें बुडवावा ॥२॥ 

मनीं न विचारा । तुका ह्मणे हे दातारा ॥३॥ 


तुझें वर्म ठावें । माझ्या पाडियेलें भावें ॥१॥ 
रूप कासवाचे परी । धरुनि राहेन अंतरीं ॥ध्रु.॥ 
नेदी होऊं तुटी । मेळवीन दृष्टादृष्टी ॥२॥ 

तुका ह्मणे देवा । चिंतन ते तुझी सेवा ॥३॥ 


गहूं एकजाती । परी त्या पाधाणी नासिती ॥१॥ 
वर्म जाणावें तें सार । कोठें काय थोडें फार ॥ध्रु.॥ 
कमाईच्या सारें । जाति दाविती प्रकार ॥२॥ 
तुका ह्मणे मोल । गुणा मिथ्या फिके बोल ॥३॥ 


पुण्यवंत व्हावें । घेतां सज्जनांची नांवें ॥१॥ 
नेघे माझे वाचे तुटी । महा लाभ फुकासाठी ॥ध्रु.॥ 
विश्रांतीचा ठाव । पायीं संतांचिया भाव ॥२॥ 
तुका ह्मणे जपें । संतांचिया जाती पापें ॥३॥ 


देव होईजेत देवाचे संगती । पतन पंगती जगाचिया ॥१॥ 

दोहींकडे दोन्ही वाहातील वाटा । करितील सांटा आपुलाला ॥ध्रु.॥ 
दाखविले परी नाहीं वर्जिजेतां । आला तो तो चित्ता भाग भरा ॥२॥ 
तुका ह्मणे अंगीं आवडीचें बळ । उपदेश मूळबीजमात्र ॥३॥ 


शोधिसील मूळें । त्याचें करीसी वाटोळें ॥१॥ 
ऐसे संतांचे बोभाट । तुझे बहु जाले तट ॥ध्रु.॥ 
लौकिका बाहेरी । घाली रोंखीं जया धरी ॥२॥ 
तुका ह्मणे गुण । तुझा लागलिया शून्य ॥३॥ 


वैद वाचविती जीवा । तरी कोण ध्यातें देवा ॥१॥ 
काय जाणों कैसी परी । प्रारब्ध तें ठेवी उरी ॥ध्रु.॥ 


नवसें कन्यापुत्र होती । तरि कां करणें लागे पती ॥२॥ 
जाणे हा विचार । स्वामी तुकयाचा दातार ॥३॥ 


मारगीं बहुत । या चि गेले साधुसंत ॥१॥ 

नका जाऊ आडराणें । ऐसीं गर्जती पुराणें ॥ध्रु.॥ 
चोखाळिल्या वाटा । न लगे पुसाव्या धोपटा ॥२॥ 
झळकती पताका । गरुड ठके ह्मणे तुका ॥३॥ 


कार्तिकीचा सोहळा । चला जाऊं पाहूं डोळां । आले वैकुंठ जवळां । सन्निध पंढरीये ॥१॥ 

पीक पिकलें घुमरी । प्रेम न समाये अंबरीं । अवघी मातली पंढरी । घरोघरीं सुकाळ ॥ध्रु.॥ 

चालती स्थिर स्थिर । गरुड टकयांचे भार । गर्जती गंभीर । टाळ श्रुति मृदंग ॥२॥ 

मिळालिया भद्रजाती । कैशा आनंदें डुलती । शूर उठावती । एका एक आगळे ॥३॥ 

नामामृत कल्लोळ । वंदे कोंदलीं सकळ । आले वैष्णवदळ । कळिकाळ कांपती ॥४॥ 

आस करिती ब्रह्मादिक । देखुनि वाळवंटीचें सुख । धन्य धन्य मृत्युलोक। ह्मणती भाग्याचे कैसे ॥५॥ 
मरण मुक्ति वाराणसी । पितृत्र्ण गया नासी । उधार नाहीं पंढरीसि । पायापाशीं विठोबाच्या ॥६॥ 
तुका ह्मणे आतां । काय करणें आह्यां चिंता । सकळ सिध्दींचा दाता । तो सर्वथा नुपेक्षी ॥७॥ 


जया दोषां परीहार । नाहीं नाहीं धुंडितां शास्त्र । ते हरती अपार । पंढरपुर देखिलिया ॥१॥ 

धन्य धन्य भीमातीर । चंद्रभागा सरोवर । पद्यातीर्थी विठ्ठल वीर । क्रीडास्थळ वेणुनादीं ॥ध्रु.॥ 
सकळतीर्थांचें माहेर । भूवैकुंठ निर्विकार । होतो नामाचा गजर । असुरकाळ कांपती ॥२॥ 

नाहीं उपमा द्यावया । सम तुल्य आणिका ठाया । धन्य भाग्य जयां । जे पंढरपूर देखती ॥३॥ 
उपजोनि संसारीं। एक वेळ पाहें पा पंढरी । महा दोषां कैची उरी| देवभक्त देखिलिया ॥४॥ 

ऐसी विष्णूची नगरी । चतुर्भुज नर नारी। सुदर्शन घरटी करी । रीग न पुरे कळिकाळा ॥५॥ 

तें सुख वर्णावया गति। एवढी कैची मज मति । जे पंढरपुरा जाती । ते पावती वैकुंठ ॥६॥ 

तुका ह्मणे या शब्दाचा । जया विश्वास नाहीं साचा । अधम जन्मांतरिचा। तया पंढरी नावडे ॥७॥ 


एक नेणतां नाडली । एकां जाणिवेची भुली ॥१॥ 
बोलों नेणें मुकें । वेडे वाचाळ काय निकें ॥ध्रु.॥ 
दोहीं सवा नाड। विहीर एकीकडे आड ॥२॥ 
तुका ह्मणे कर्म | तुझें कळों नेदी वर्म ॥३॥ 


ह्मणवितों दास । मज एवढी च आस ॥१॥ 


परी ते अंगीं नाहीं वर्म । करीं आपुला तूं धर्म ॥ध्रु.॥ 
बडबडितों तोंडें । रिते भावेंविण धेंडे ॥२॥ 
तुका ह्मणे बरा | दावूं जाणतों पसारा ॥३॥ 


पूजा समाधानें । अतिशयें वाढे सीण ॥१॥ 

हें तों जाणां तुह्यी संत । आहे बोलिली ते नीत ॥ध्रु.॥ 
पाहिजे तें केलें । सहज प्रसंगीं घडलें ॥२॥ 

तुका ह्मणे माथा । पायीं ठेवीं तुह्या संतां ॥३॥ 


स्वप्नींचिया गोष्टी । मज धरिलें होतें वेठी । जालिया सेवटीं । जालें लटिकें सकळ ॥१॥ 
वायां भाकिली करुणा । मूळ पावावया सिणा । राव रंक राणा । कैंचे स्थानावरि आहे ॥ध्रु.॥ 
सोसिलें तें अंगें । खरें होतें नव्हतां जागे । अनुभव ही सांगे । दुःखें डोळे उघडीले ॥२॥ 
तुका ह्मणे संतीं । सावचित केलें अंतीं । नाहीं तरि होती । टाळी बैसोनि राहिली ॥३॥ 


आसुरी स्वभाव निर्दय अंतर । मानसीं निष्ठर अतिवादी ॥१॥ 
याति कुळ येथें असे अप्रमाण । गुणाचें कारण असे अंगीं ॥ध्रु.॥ 
काळकुट पितळ सोनें शुध्द रंग । अंगाचेंच अंग साक्ष देतें ॥२॥ 
तुका ह्मणे बरी जातीसवें भेटी । नवनीत पोटीं सांटविलें ॥३॥ 


बाळपणीं हरि । खेळे मथुरेमाझारी । पायीं घागरिया सरी । कडदोरा वांकी । 

मुख पाहे माता । सुख न माये चित्ता । धन्य मानव संचिता । वोडवलें आजि ॥१॥ 
बाळ चांगलें वो । बाळ चांगलें वो | ह्मणतां चांगलें । 

वेळ लागे तया बोलें । जीवापरीस तें वाल्हे । मज आवडतें ॥ध्रु.॥ 

मिळोनियां याती । येती नारी कुमारी बहुती । नाही आठव त्या चित्तीं । देहभाव कांहीं । 
विसरल्या घरें । तान्ही पारठीं लेकुरें । धाक सांडोनियां येरें । तान भूक नाहीं ॥२॥ 
एकी असतील घरीं । चित्त तयापासीं परी । वेगीं करोनि वोसरी । तेथें जाऊं पाहे । 
लाज सांडियेली वोज । नाहीं फजितीचें काज । सुख सांडोनियां सेज । तेथें धाव घाली ॥३॥ 
वेधियेल्या बाळा । नर नारी या सकळा । बाळा खेळवी अबला । त्याही विसरल्या । 
कुमर कुमारी । नाभाव हा शरीरीं । दृष्टी न फिरे माघारी । तया देखतां हे ॥४॥ 

वैरभाव नाहीं । आप पर कोणीं कांहीं । शोक मोह दुःख ठायीं । तया निरसलीं । 

तुका ह्मणे सुखी । केलीं आपणासारिखीं। स्वामी माझा कवतुकें । बाळवेषें खेळे ॥५॥ 


अशोकाच्या वनीं सीता शोक करी । कां हों अंतरले रघुनाथ दुरी । 

येउनि गुंफेमाजी दुर्टे केली चोरी । कांहो मज आणिले अवघड लंकापुरी ॥१॥ 
सांगा वो त्रीजटे सखये ऐसी मात। देईल कां नेदी भेटी रघुनाथ । 

मन उताविळ जाला दुरी पंथ। राहों न सके प्राण माझा कुडी आंत ॥ध्रु.॥ 
काय दुष्ट आचरण होतें म्यां केलें । तीर्थ व्रत होतें कवणाचें भंगीलें । 
गाईवत्सा पत्नीपुरुषा विघडिलें । न कळे वो संचित चरण अंतरले ॥२॥ 
नाडियेलें आशा मृगकांतिसोने । धाडिलें रघुनाथा पाठिलागे तेणें । 

उलंघिली आज्ञा माव काय मी जाणें । देखुनी सूनाट घेउनि आलें सुनें ॥३॥ 
नाहीं मूळ मारग लाग अणीक सोये । एकाविण नामें रघुनाथाच्या माये । 
उपटी पक्षिया एक देउनि पाये । उदकवेढयामध्यें तेथें चाले काये ॥४॥ 
जनकाची नंदिनी दुःखें ग्लानी थोरी । चुकली कुरंगिणी मेळा तैशा परी । 
संमोखी त्रीजटा स्थिर स्थिर वो करी । घेइल तुकयास्वामी राम लंकापुरी ॥५॥ 


वीट नेघे ऐसें रांधा । जेणें बाधा उपजे ना ॥१॥ 
तरी च तें गोड राहे । निरें पाहे स्वयंभ ॥ध्रु.॥ 
आणिकां गुणां पोटीं वाव। दावी भाव आपुला ॥२॥ 
तुका ह्मणे शुध्द जाती । ते मागुती परतेना ॥३॥ 


नव्हतों सावचित । तेणें अंतरले हित ॥१॥ 
पडिला नामाचा विसर । वाढविला संवसार ॥ध्रु.॥ 
लटिक्याचे पुरीं वाहोनियां गेलों दुरी ॥२॥ 

तुका ह्मणे नाव । आह्यां सांपडला भाव ॥३॥ 


अन्नाच्या परिमळें जरि जाय भूक । तरि कां हे पाक घरोघरीं ॥१॥ 
आपुलालें तुह्यी करा रे स्वहित । वाचे स्मरा नित्य राम राम ॥ध्रु.॥ 
देखोनि जीवन जरि जाय तान । तरि कां सांटवण घरोघरीं ॥२॥ 
देखोनियां छाया सुख न पवीजे । जंव न बैसीजे तया तळीं ॥ ॥ 

हित तरी होय गातां अईकतां । जरि राहे चित्ता दृढ भाव ॥४॥ 

तुका ह्मणे होसी भावें चि तूं मुक्त । काय करिसी युक्त जाणिवेची॥५॥ 


काय उणें आह्यां विठोबाचे पाई । नाहीं ऐसें काई येथें एक ॥१॥ 
ते हें भोंवतालें ठायीं वांटूं मन । बराडी करून दारोदारीं ॥ध्रु.॥ 
कोण बळी माझ्या विठोबा वेगळा । आणीक आगळा दुजा सांगा ॥२॥ 


तुका ह्मणे मोक्ष विठोबाचे गावीं । फुकाचीं लुटावीं भांडारें तीं ॥३॥ 


सेवितों रस तो वांटितों आणिकां | घ्या रे होऊं नका राणभरी ॥१॥ 
विटेवरी ज्याचीं पाउलें समान । तो चि एक दानशूर दाता ॥ध्रु.॥ 
मनाचे संकल्प पाववील सिध्दी । जरी राहे बुध्दी याचे पायीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे मज धाडिलें निरोपा । मारग हा सोपा सुखरूप ॥३॥ 


ऐसे ऐसियानें भेटती ते साधु । ज्याच्या दरशर्ने तुटे भवबंदु । 

जे कां सच्चिदानंदीं नित्यानंदु । जे कां मोक्षसिध्दी तीर्थ वंदूं रे ॥१॥ 
भाव सर्वकारण मूळ वंदु । सदा समबुध्दि नास्ति भेदु। 

भूतकृपा मोडीं द्वेषकंदु । शत्रु मित्र पुत्र सम करीं बंधु रे ॥ध्रु.॥ 

मन बुध्दि काया वाचा शुध्द करीं । रूप सर्वत्र देखोनि नमस्कारीं | 
लघुत्व सर्वभावें अंगीकारीं । सांडीमांडी मीतूंपण ऐसी थोरी रे ॥२॥ 
अर्थकामचाड नाहीं चिंता । मानामान मोह माया मिथ्या । 

वर्ते समाधानीं जाणोनि नेणता । साधु भेट देती तया अवचिता रे ॥३॥ 
मनीं दृढ धरीं विश्वास । नाहीं सांडीमांडीचा सायास । 

साधुदर्शन नित्यकाळ त्यास | तुका ह्मणे जो विटला जाणीवेस रे ॥४॥ 


भवसागर तरतां । कां रे करीतसां चिंता । पैल उभा दाता । कटीं कर ठेवुनियां ॥१॥ 

त्याचे पायीं घाला मिठी । मोल नेघे जगजेठी । भावा एका साठीं । खांदां वाहे आपुल्या ॥ध्रु.॥ 
सुखें करावा संसार । परि न संडावे दोन्ही वार । दया क्षमा घर । चोजवीत येतील ॥२॥ 
भुक्तिमुक्तीची चिंता | नाहीं दैन्य दरिद्रता। तुका ह्मणे दाता । पांडुरंग वोळगिल्या ॥३॥ 


जें का रंजलें गांजले । त्यासि ह्मणे जो आपुलें ॥१॥ 
तो चि साधु ओळखावा । देव तेथें चि जाणावा ॥ध्रु.॥ 
मृदु सबाहय नवनीत । तैसें सज्जनाचें चित्त ॥२॥ 
ज्यासि आपंगिता नाहीं । त्यासि घरी जो हृदयीं ॥३॥ 
दया करणें जें पुत्रासी । ते चि दासा आणि दासी ॥४॥ 
तुका ह्मणे सांगूं किती । तो चि भगवंताची मूर्ती ॥५॥ 


याजसाठीं भक्ति । जगीं रूढवावया ख्याति ॥१॥ 
नाहीं तरी कोठें दुजें । आहे बोलाया सहजे ॥ध्रु.॥ 


गौरव यासाटीं । स्वामिसेवेची कसोटी ॥२॥ 
तुका ह्मणे अळंकारा । देवभक्त लोकीं खरा ॥३॥ 


अमंगळ वाणी । नये ऐकों ते कानीं ॥१॥ 

जो हे दूषी हरिची कथा । त्यासि क्षयरोगव्यथा ॥ध्रु.॥ 
याति वर्ण श्रेष्ठ । परि तो चांडाळ पापिष्ठ ॥२॥ 

तुका ह्मणे पाप | माय नावडे ज्या बाप ॥३॥ 


कैसा सिंदळीचा । नव्हे ऐसी ज्याची वाचा ॥१॥ 
वाचे नुच्चारी गोविंदा । सदा करी परनिंदा ॥ध्रु.॥ 
कैसा निरयगांवा । जाऊं न पवे विसावा ॥२॥ 
तुका म्हणे दंड । कैसा न पवे तो लंड ॥३॥ 


आचरणा ठाव नाहीं अंगीं स्वता भाव ॥१॥ 

करवी आणिकांचे घात । खोडी काढूनि पंडित ॥ध्रु.॥ 
श्वानाचियापरी मिष्टान्नासि विटाळ करी ॥२॥ 

तुका ह्मणे ऐसा । सटवे चि ना पांचा दिसां ॥३॥ 


गभर्चि धारण । तिनें वागविला सिण ॥१॥ 

व्याली कुऱ्हाडीचा दांडा । वर न घली च तोंडा ॥ध्रु.॥ 
उपजला काळ । कुळा लाविला विटाळ ॥२॥ 

तुका ह्मणे जाय । नरका अभक्ताची माय॥३॥ 


पतनासि जे नेती । तिचा खोटा स्नेह प्रीती ॥१॥ 
विधीपुरतें कारण | बहु वारावें वचन ॥ध्रु.॥ 
सर्वस्वासि नाडी । ऐसी लाघवाची बेडी ॥२॥ 
तुका ह्मणे दुरी । राखतां हे तों ची बरी ॥३॥ 


देव आड जाला । तो भोगिता मी उगला । अवघा निवारला । शीण शुभाअशुभाचा ॥१॥ 
जीवशिवाचें भातुकें । केलें क्रीडाया कौतुकें । कैचीं येथें लोके । हा आभास अनित्य ॥ध्रु.॥ 
विष्णुमय खरें जग । येथें लागतसे लाग । वांटिले विभाग । वर्णधर्म हा खेळ तयाचा ॥२॥ 
अवघी एकाची च वीण । तेथें कैचे भिन्नाभिन्न । वेदपुरुष नारायण । तेणें केला निवाडा ॥३॥ 


प्रसादाचा रस | तुका लाधला सौरस । पायापाशीं वास । निकट नव्हे निराळा ॥४॥ 


मंबाजी गोसावी यांनीं स्वामीस पीडा केली - अभंग ॥५॥ 


न सोडीं न सोडीं न सोडीं । विठोबा चरण न सोडीं ॥१॥ 
भलतें जड पडो भारी । जीवावरी आगोज ॥ध्रु.॥ 
शतखंड देह शस्त्रधारी । करितां परी न भीयें ॥२॥ 

तुका ह्मणे केली आधीं । दृढ बुध्दी सावध ॥३॥ 


बरवें बरवें केलें विठोबा बरवें । पाहोनि आंत क्षमा अंगी कांटीवरी मारविलें ॥१॥ 
शिव्या गाळी नीत नाहीं । बहु फार विटंबिलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे क्रोधा हातीं । सोडवूनि घेतलें रे ॥३॥ 


पावलों पावलों । देवा पावलों रे ॥१॥ 
बरवें संचित होतें तैसें जालें रे । आतां काय बोलों रे ॥२॥ 
सोज्वळ कंटकवाटा भावें करूं गेलों रे । तुका ह्मणे करूनि वेगळा केलों रे ॥३॥ 


कां होती कां होती । देवा एवढी फजीती ॥१॥ 
मुळीं वर्म नसतों चुकलों । तो मी ऐसें चित्तीं ॥ध्रु.॥ 
होणार होऊनि गेलें। मिथ्या आतां खंती रे ॥२॥ 
तुका ह्मणे पुरे आतां । दुर्जनाची संगती रे ॥३॥ 


सोडवा सोडवा । सोडवा हो अनंता ॥१॥ 

तुजविण ऐसा । कोण दुजा प्राणदाता ॥ध्रु.॥ 

कोणा लाज नेणां ऐसें । आणिकां शरण आह्मी जातां ॥२॥ 
तुका ह्मणे सखया । माझ्या रखुमाईच्या कांता ॥३॥ ॥५॥ 


पुत्राची वार्ता । शुभ ऐके जेवीं माता ॥१॥ 

तैसें राहो माझें मन । गातां ऐकतां हरिगुण ॥ध्रु.॥ 
नादें लुब्ध जाला मृग । देह विसरला अंग ॥२॥ 
तुका ह्मणे पाहे । कासवीचें पिलें माये ॥३॥ 


ध्यानी योगीराज बैसले कपाटीं । लागे पाठोवाटीं तयांचिया ॥१॥ 
तान भुक त्यांचें राखे शीत उष्ण । जाले उदासीन देहभाव ॥ध्रु.॥ 
कोण सखें तयां आणीक सोयरें । असे त्यां दुसरें हरीविण ॥२॥ 
कोण सुख त्यांच्या जीवासि आनंद । नाहीं राज्यमद घडी तयां ॥३॥ 
तुका ह्मणे विष अमृता समान । कृपा नारायण करितां होय ॥४॥ 


न व्हावें तें जालें देखियेले पाय । आतां फिरूं काय मागें देवा ॥१॥ 
बहु दिस होतों करीत हे आस । तें आलें सायासें फळ आजि ॥ध्रु.॥ 
कोठवरि जिणें संसाराच्या आशा । उगवो हा फांसा येथूनियां ॥२॥ 
बुडालीं तयांचा मूळ ना मारग | लागे तो लाग सांडूनियां ॥३॥ 

पुढें उलंघितां दुःखाचे डोंगर । नाहीं अंतपार गर्भवासा ॥४॥ 

तुका ह्मणे कास धरीन पीतांबरीं । तूं भवसागरीं तारूं देवा ॥५॥ 


वैकुंठा जावया तपाचे सायास । करणें जीवा नास न लगे कांहीं ॥१॥ 
तया पुंडलिके केला उपकार । फेडावया भार पृथीवीचा ॥२॥ 
तुका ह्मणे सोपी केली पायवाट । पंढरी वैकुंठ भूमीवरी ॥३॥ 


शोकें शोक वाढे । हिमतीचे धीर गाढे ॥१॥ 

येथें केले नव्हे काई ॥ लंडीपण खोटें भाई ॥ध्रु.॥ 
करिती होया होय । परी नव्हे कोणी साहय ॥२॥ 
तुका ह्मणे घडी । साधिलिया एक थोडी ॥३॥ 


ह्मणउनी खेळ मांडियेला ऐसा । नाहीं कोणी दिशा वर्जयिली ॥१॥ 
माझिया गोतें हें वसलें सकळ । न देखिजे मूळ विटाळाचें ॥ध्रु.॥ 
करूनि ओळखी दिली एकसरें । न देखों दुसरें विषमासी ॥२॥ 

तुका ह्मणे नाहीं काळापाशीं गोवा । स्थिति मति देवा वांचूनियां ॥३॥ 


वैष्णव तो जया । अवघी देवावरी माया ॥१॥ 
नाहीं आणीक प्रमाण । तन धन तृण जन ॥ध्रु.॥ 
पडतां जड भारी । नेमा न टळे निर्धारी ॥२॥ 
तुका ह्मणे याती । हो का तयाची भलती ॥३॥ 


करोत तपादि साधनें । कोणी साधो गोरांजनें ॥१॥ 
आह्यी न वजों तया वाटा । नाचूं पंढरीचोहटां ॥ध्रु.॥ 
पावोत आत्मस्थिति । कोणी ह्मणोत उत्तम मुक्ति ॥२॥ 
तुका ह्मणे छंद । आह्यां हरिच्या दासां निंद्य ॥३॥ 


॥ स्वामीस सद्गुरूची कृपा जाली - अभंग ॥ 


सद्गुरुरायें कृपा मज केली । परी नाहीं घडली सेवा कांहीं ॥१॥ 
सांपडविलें वाटे जातां गंगास्नाना । मस्तकीं तो जाणा ठेविला कर ॥ध्रु.॥ 
भोजना मागती तूप पावशेर । पडिला विसर स्वप्नामाजी ॥२॥ 

कांहीं कळहे उपजला अंतराय । ह्मणोनियां काय त्वरा जाली ॥३॥ 
राघवचैतन्य कैशवचैतन्य । सांगितली खुण माळिकेची ॥४॥ 

बाबाजी आपलें सांगितलें नाम । मंत्र दिला राम कृष्ण हरि ॥५॥ 
माघाशुध्द दशमी पाहुनि गुरुवार | केला अंगीकार तुका ह्मणे ॥६॥ 


माझिये मनींचा जाणोनियां भाव । तो करी उपाव गुरुराजा ॥१॥ 
आवडीचा मंत्र सांगितला सोपा । जेणें गुंपा कांहीं कोठें ॥ध्रु.॥ 

जाती पुढें एक उतरले पार । हा भवसागर साधुसंत ॥२॥ 

जाणत्या नेणत्या ज्या जैसी आवडी । उतार सांगडी तापे पेटीं ॥३॥ 
तुका ह्मणे मज दावियेला तारू । कृपेचा सागरु पांडुरंग ॥४॥ 


घालुनियां भार राहिलों निश्चितीं । निरविलें संतीं विठोबासि ॥१॥ 
लावूनियां हातें कुरवाळिला माथा । सांगितलें चिंता न करावी ॥ध्रु.॥ 
कटीं कर सम चरण साजिरे । राहिला भीवरें तीरी उभा ॥२॥ 
खुंटले सायास अणिकि या जीवा । धरिले केशवा पाय तुझे ॥३॥ 
तुज वाटे आतां तें करीं अनंता । तुका ह्मणे संता लाज माझी ॥४॥ 


माझिये मनींचा जाणा हा निर्धार । जिवासि उदार जालों आतां ॥१॥ 
तुजविण दुर्जे न धरीं आणिका । भय लज्जा शंका टाकियेली ॥ध्रु.॥ 
ठायींचा संबंध तुज मज होता । विशेष अनंता केला संतीं ॥२॥ 

जीवभाव तुझ्या ठेवियेला पायीं । हें चि आतां नाही लाज तुह्या ॥३॥ 

तुका ह्मणे संतीं घातला हावाला । न सोडीं विठ्ठला पाय आतां ॥४॥ ॥४॥ 


देव सखा जरी । जग अवघें कृपा करी ॥१॥ 

ऐसा असोनि अनुभव । कासाविस होती जीव ॥पध्रु.॥ 
देवाची जतन। तया बाधू न शके अग्न ॥२॥ 

तुका ह्मणे हरी । प्रम्हादासि यत्न करी ॥३॥ 


भले भणवितां संतांचे सेवक । आइत्याची भीक सुखरूप ॥१॥ 
ठसावितां बहु लागती सायास । चुकल्या घडे नास अल्प वर्म ॥ध्रु.॥ 
पाकसिध्दी लागे संचित आइतें । घडतां सोई तें तेव्हां गोड ॥२॥ 
तुका ह्मणे बरे सांगतां चि गोष्टी । रणभूमि दृष्टी न पडे तों ॥३॥ 


संतसमागम एखादिया परी । राहावें त्याचे द्वारी श्‍वानयाती ॥१॥ 
तेथें रामनाम होईल श्रवण । घडेल भोजन उच्छिष्टाचें ॥ध्रु.॥ 
कामारी बटीक सेवेचे सेवक । दीनपण रंक तेथें भलें ॥२॥ 

तुका ह्मणे सर्व सुख त्या संगती । घडेल पंगती संतांचिया ॥३॥ 


एकली राणागोविंदा सवें । गेलें ठावें तें जालें ॥१॥ 

मजन ह्मणा न ह्मणा शिंदळी । नाहीं विषम जवळीं आतळलें ॥ध्रु.॥ 
नव्हती देखिली म्यां वाट । ह्मणोनि हा धीट संग केला ॥२॥ 

भेणें मिठी दिधली गळां । सेजे जवळ दडालें ॥३॥ 

सलगी धरी पयोधर। साहाती करमुर सवें ॥४॥ 

आहेव मी गर्भाणपणें । हें सांगणें कां लागे ॥५॥ 

तुका ह्मणे सेवटा नेलें । संपादिलें उभयतां ॥६॥ 


होतें बहुत हें दिवस मानसीं । आजि नवस हे फळले नवसीं | 

व्हावी भेटी ते जाली गोविंदासीं । आतां सेवा करीन निशचयेसीं वो ॥१॥ 
स्थिर स्थिर मज चि साहे करा । बहु कष्ट सोसिल्या येरझारा । 

येथें आड मज न साहावे वारा । देऊनि कपाट आलें तें दुसरें वारा वो ॥ध्रु.॥ 
मूळ सत्ता हे सायासाची जोडी । नेदी वेगळें होऊं एकी घडी । 

नाहीं लौकिक स्मरला आवडी । आता येणें काळें या वो लोभें वेडी वो ॥२॥ 
उदयीं उदय साधिला अवकाश । निश्चिंतीर्ने निश्‍चिंती सावकाश | 

धरिये गोडी बहुत आला रस । तुका ह्मणे हा मागुता न ये दिवस वो ॥३॥ 


स्वयें सुखाचे जाले अनुभव । एक एकीपाशीं सांगतील भाव | 

अवघ्यां अवघा हा कैसा नवलाव । सर्वसाक्ष तेथें चि त्याचा जीव वो ॥१॥ 
आपआपणाशीं करिती नवल । परि वादावाद न संडिती बोल । 

एका मेघःशामें जलधर वोल । रसीं उताविळ हृदय सखोल वो ॥ध्रु.॥ 

एक विषय तो सकळांचा हरि । त्याच्या आवडीने आवडी इतरीं । 

अंध बहिर हे प्रेत लोकां चारी । त्यांची कीर्ति गाइली पुराणांतरी वो ॥२॥ 
स्तुति पराविया मुखें रुचिकर । प्रीतिपात्राच्या गौरवी आदर । 

परस्परे हे सादरा सादर । योग सज्जनाच्या सुखा नाहीं पार वो ॥३॥ 
भक्तिवल्लभ न तुटे चराचरीं । आप्त अनाप्त हे ऐशी ठेवी उरी । 

दुरी जवळी संचिता ऐसें धरी । रंगा रंगा ऐसें होणें लागे हरि वो ॥४॥ 
तुका लाधला हें उच्छिष्ट भोजन । आला बाहेरी प्रेमें वोसंडून । 

पडिलें कानीं त्या जीवाचें जतन । धरियेले एकाभावें हृदयीं चरण वो ॥५॥ 


आजि का वो तूं दिससी दुश्चिती । ह्मणी एका मन लगे तुझ्या चित्तीं । 
दिलें ठेवूं तें विसरसी हातीं । नेणों काय बैसला हरि चित्तीं वो ॥१॥ 

सर सर परती जालीस आतां भांड । कैसें दाखविसी जगासी या तोंड । 
व्याली माय ते लाजविली रांड । नाहीं थार दो ठायीं जाला खंड वो ॥धृ ॥ 
होतें तैसें तें उमटलें वरी । बाह्य संपादणी अंतरींची चोरी । 

नाहीं मर्यादा निःसंग बावरी । मन हें गोविंदीं देह काम करी वो ॥२॥ 
नाहीं करीत उत्तर कोणासवें । पराधीन भोजन दिलें खावें । 

नाहीं अचळ सावरावा ठावे । देखों उदासीन तुज देहभावें वो ॥३॥ 

कोठें नेणों हा फावला एकांत । सदा किलकिल भोंवतीं बहुत । 

दोघे एकवाटा बोलावया मात । नाहीं लाज धरिली दिला हात वो ॥४॥ 
करी कवतुक खेळ खेळे कान्हा । दावी लाघव भांडवी सासासुना । 

परा भक्ति हे शुध्द तुह्यी जाणा । तुका ह्मणें ऐसें कळों यावें जना वो ॥५॥ 


भरिला उलंडूनि रिता करी घट । मीस पाणियाचें गोविंदाची चट । 

चाले झडझडां उसंतूनि वाट । पाहे पाळतूनि उभा तो चि नीट वो ॥१॥ 
चाळा लावियेले गोप गोपीनार्थे । जाणे आवडीचे रूप जेथें तेथें । 

दावी बहुतांच्या बहुवेषपंथें । गुणातीतें खेळ मांडियेला येथें वो ॥ध्रु.॥ 
मनीं आवडे तें करावें उत्तर | कांहीं निमित्ताचा पाहोनि आधार । 

उगा राहे कां मारिसी कंकर । मात वाढविसी उत्तरा उत्तर वो ॥२॥ 
धरिली खोडी दे टाकोनियां मागें । न ये विनोद हा कामा मशीं संगें । 


मिठी घालीन या जीवाचिया त्यागें । नाहीं ठाउकी पडिलीं तुझीं सोंगे रें ॥३॥ 
सुख अंतरींचें बाहय ठसठसी । ह्मणे विनोद हा काय सोंग यासी । 

तुज मज काय सोयरीक ऐसी । नंदानंदन या थोरपणें जासी रे ॥४॥ 

करी कारण तें कळों नेदी कोणा । सुख अंतरींचे बाहय रंग जाना । 

मन मिनलें रे तुका ह्मणे मना । भोग अंतरींचा पावे नारायणा वो ॥५॥ 


आजि नवल मी आलें येणे राणें । भेटी अवचिती नंदाचिया कान्हे । 

गोवी सांगती वो सकळ ही जन । होतें संचित आणियेलें तेणें वो ॥१॥ 
गेलें होउनि न चले आतां कांहीं । साद घालितां जवळी दुर्जे नाहीं । 

अंगीं जडला मग उरलें तें काई । आतां राखतां गुमान भलें बाई वो ॥ध्रु.॥ 
बहुत कामें मज नाहीं आराणूक। एक सारितां तों पुढें उभे एक । 

आजि मी टाकोनि आलें सकळिक। तंव रचिलें आणिक कवतुक वो ॥२॥ 
चिंता करितां हरिली नारायणें। अंगसंगें मिनतां दोघेजणें । 

सुखें निर्भर जालियें त्याच्या गुणें । तुका ह्मणे खुंटलें येणें जाणें वो ॥३॥ 


मैं भुली घरजानी बाट । गोरस बेचन आयें हाट ॥१॥ 

कान्हा रे मनमोहन लाल । सब ही बिसरूं देखें गोपाल ॥ध्रु.॥ 
काहां पग डारूं देख आनेरा । देखें तों सब वोहिन घेरा ॥२॥ 
हुं तों थकित भैर तुका । भागा रे सब मनका धोका ॥३॥ 


हरिबिन रहियां न जाये जिहिरा । कबकी थाडी देखें राहा ॥१॥ 
क्या मेरे लाल कवन चुकी भई । क्या मोहिपासिती बेर लगाई ॥ध्रु.॥ 
कोई सखी हरी जावे बुलावन । बार हि डारूं उसपर तन ॥२॥ 
तुका प्रभु कब देखें पाऊं । पासीं आऊं फेर न जाऊं ॥३॥ 


भलो नंदाजीको डिकरो । लाज राखीलीन हमारो ॥१॥ 
आगळ आवो देवजी कान्हा । मैं घरछोडी आहे ह्यांना ॥ध्रु.॥ 
उन्हसुं कळना वेतो भला । खसम अहंकार दादुला ॥२॥ 
तुका प्रभु परवली हरी ।छपी आहे हुं जगाथी न्यारी ॥३॥ 


नका कांहीं उपचार माझ्या शरीरा । करूं न साहती बहु होतो उबारा । 
मनोजन्य व्यथा वेध जाला अंतरा । लवकरी आणा नंदाचिया कुमरा ॥१॥ 


सखिया वेशिया तुह्मी प्राणवल्लभा । निवेदिला भाव आर्तभूत या लोभा । 

उमटली अंगीं वो सांवळी प्रभा । साच हे अवस्था कळे मज माझ्या क्षोभा ॥ध्रु.॥ 
नये कळों नेदावी हे दुजियासि मात । घडावा तयासि उत्कंठा एकांत । 

एकाएकीं साक्षी येथें आपुलें चित्त । कोण्या काळें होइल नेणों भाग्य उदित वो ॥२॥ 
स्वाद सीण देहभान निद्रा खंडन । पाहिले तटस्थ उन्मळित लोचन | 

अवघें वोसाऊन उरले ते चरण । तुका ह्मणे दर्शनापें आलें जीवन ॥३॥ 


पडिली भुली धांवतें सैराट । छंद गोविंदाचा चोजवितें वाट । 

मागे सांडोनि सकळ बोभाट । वंदीं पदांबुजें ठेवुनि ललाट वो ॥१॥ 

कोणी सांगा या गोविंदाची शुध्दी । होतें वहिलें लपाला आतां खांदीं । 
कोठें आड आली हे देहबुध्दी । धांवा आळवीं करुणा कृपानिधी वो ॥ध्रु.॥ 
मागें बहुतांचा अंतरला संग । मुळें जयाचिया तेणें केला त्याग । 

पहिलें पाहातां तें हरपले अंग । खुंटली वाट नाहींसें जालें जग वो ॥२॥ 
शोकें वियोग घडला सकळांचा । गेल्या शरण हा अन्याय आमुचा । 

केला उच्चार रे घडल्या दोषांचा। जाला प्रगट स्वामी तुकयाचा वो ॥३॥ 


काय उणें कां करिशील चोरी । किती सांगों तुज नाइकसी हरी | 

परपरता तूं पळोनि जासी दुरी । अनावर या लौकिका बाहेरी वो ॥१॥ 

माया करुणा हे करिते बहुत । किती सोसूं या जनांचे आघात । 

न पुरे अवसरु हें चि नित्यानित्य । तूं चि सोडवीं करूनि स्थिर चित्त ॥ध्रु.॥ 
बहुत कामें मी गुंतलियें घरीं । जासी डोळा तूं चुकावूनि हरी । 

करितां लाग न येसी च पळभरी । नाहीं सायासाची उरों दिली उरी वो ॥२॥ 
तुज ह्मणीयें मी न संगे अनंता । नको जाऊं या डोळियां परता । 

न लगे जोडी हे तुजविण आतां । तुकयास्वामी कान्होबा गुणभरिता वो ॥३॥ 


घाली कवाड टळली वाड राती । कामें व्यापिलीं कां पडिली दुश्चित्ती । 
कोणे लागला गे सदैवेचे हातीं । आजि शून्य शेजे नाहीं दिसे पती वो ॥१॥ 
बोले दूतिकेशीं राधा हें वचन । मशीं लाघव दाखवी नारायण | 

ह्मणे कोमळ परी बहु गे निर्गुण । याशीं न बोलें कळला मज पूर्ण वो ॥ध्रु.॥ 
धाडिलें गरुडा आणिलें हनुमंता। तैं पाचारिलें होउनि ये वो सीता । 
लाजिनली रूप न ये पालटितां । जाला भीमकी आपण राम सीता वो ॥२॥ 
सत्यभामा दान करी नारदासी । तैं कळला वो मज हृषीकेशी । 

तुळे घालितां न ये कनक वो रासी । सम तुके एक पान तुळसी वो ॥३॥ 


मज भुली पडली कैशापरी । आह्यां भोगूनि ह्मणे मी ब्रह्मचारी । 

दिली वाट यमुने मायें खरी । तुह्या आह्यां न कळे अद्यापवरी वो ॥४॥ 
जाणे जीवींचें सकळ नारायण । असे व्यापूनि तो न दिसे लपून । 

राधा संबोखिली प्रीती आलिंगून । तुका ह्मणे येथें भाव चि कारण वो ॥५॥ 


मिळोनि गौळणी देती यशोदे गाऱ्हाणीं । दहि दुध तुप लोणीं शिंकां नुरे कांहीं । 

मेळवुनी पोरें तेथें रिघे एकसरें । वेगीं आणोनी सामोरें तेथें लोणी खाय ॥१॥ 

हरि सोंकला वो हरि सोंकला वो | सोंकला तो वारीं तुज लाज नाहीं तरी । 

आम्हां सांपडतां उरी तुज मज नाहीं ॥ध्रु.॥ 

तुज वाटतसे कोड यासि लागतसे गोड । काय हासतेसी वेड तुज लागलें वो | 

आह्मी जाऊं तुजवरी पोरें चाळविल्या पोरी । काय सांगो भांडखोरी लाज वाटे आह्यां ॥२॥ 
मुख मळिण वदन उभा हाडतिये घोणे | तंव दसवंती ह्मणे आणा शीक लावूं । 

थोर आणिला कांटाळा घरीं दारीं लोकपाळां। डेरा रिघोनी गुसळा तेथें लोणी खाय ॥३॥ 
मिळोनि सकळा दावें लावूनियां गळां । कैशा बांधिती उखळा येथें राहे उगा । 

बरा सांपडलासी हरी आजिच्यानें करिसिल चोरी । डोळे घालुनियां येरी येरीकडे हांसे ॥४॥ 
फांकल्या सकळा उपडूनियां उखळा । मोडी वृक्ष विमळार्जुन दोन्ही । 

उठिला गजर दसवंती नव्हे धीर । धांवे तुकयाचा दातार आळंगिला वेगीं ॥५॥ 


गोरस घेउनी सातें निघाल्या गौळणी । तंव ती कृष्णाची करणी काय करी तेथें । 
जाला पानसरा मिठी घातली पदरा । आधीं दान माझें सारा मग चाला पंथे ॥१॥ 

सर जाऊं दे परता । मुळीं भेटलासी आतां । 

नाट लागलें संचिता । खेपा खुंटलिया ॥ध्रु.॥ 

आसुडी पदरा धरी आणीक दुसरा । येरी झोंबतील करा काय वेडा होसी । 

आलों गेलों बहु वेळां नेणों गोरा कीं सांवळा । सर परता गोवळा काय बोलतोसी ॥२॥ 
आही येथें अधिकारी मागें केली तुह्ली चोरी । आतां कळलियावरी मागें केलें त्याचें । 
बोलिल्या हांसुनी आह्यी सासुरवासिनी । कां रे झोंबसी दुरूनी करी मात कांहीं ॥३॥ 
वांयां परनारी कैशा धरिसी पदरीं । तयां कळलिया उरी तुज मज नाहीं । 

जडला जिव्हारी फांको नेदी तया नारी । जेथें वर्म तें धरी जाऊं पाहे तियेचें ॥४॥ 
तया हाती सांपडल्या हाटीं पाटी चुकाविल्या। कृष्णमिळणीं मिळाल्या त्याही न फिरती । 
तुका ह्मणे खंती वांयां न धरावी चित्तीं । होतें तुमच्या संचितीं वोडवलें आजि ॥५॥ 


हरी तुझी कांति रे सांवळी । मी रे गोरी चांपेकळी । तुझ्या दर्शनें होईन काळी । मग हें वाळी जन मज ॥१॥ 
उगला राहें न करीं चाळा । तुज किती सांगों रे गोवळा । तुझा खडबड कांबळा। अरे नंदबाळा आलगटा ॥ध्रु.॥ 


तुझिये अंगीं घुरट घाणी। बहु खासी दुध तुप लोणी । घरिचे बाहेरिल आणोनी । मी रे चांदणी सकुमार ॥२॥ 

मज ते हांसतील जन । धिःकारिती मज देखोन । अंगीं तुझें देखोनि लक्षण । मग विटंबणा होइल रे ॥३॥ 

तुज लाज भय शंका नाहीं । मज तंव सज्जन पिशुन व्याही । आणीक मात बोलूं काहीं । मसी भीड नाहीं तुज माझी ॥ 
४॥ 

वचन मोडी नेदी हात । कळलें न साहे ची मात । तुकयास्वामी गोपीनाथ । जीवन्मुक्त करूनि भोगी ॥५॥ 


सात पांच गौळणी आलिया मिळोनी यशोदे गाऱ्हाणें देती कैसें । 

काय व्यालीस पोर चोरटें सिरजोर जनावेगळें ची कैसें । 

दहिं दुध लोणी शिंकां नुरे चि कांहीं कवाड जैशाचें तैसें । 

चाळवूनि नाशिली कन्याकुमरें आमुच्या सुनांसि लाविलें पिसे गे बाइये ॥१॥ 

आझुनि तरी यासि सांगें बरव्या परी नाहीं तरी नाहीं उरी जीवेसाटी । 

मिळोनि सकळेै जणी करूं वाखा सखीं तुज मज होईल तुटी गे बाइये ॥ध्रु.॥ 

नेणे आपपर लौकिक वेव्हार भलते ठायीं भलतें करी । पाळतुनि घरीं आह्यी नसतां तेथें आपण संचार करी| 

सोगया चुंबन देतो आलिंगन लोळे मेजाबाजावरी । शिंकीं कडा फोडी गोरसाचे डेरे धरितां न सांपडे करीं गे बाइये ॥ 
२॥ 

आतां याची चाड नाहीं आह्यां भीड सांपतां कोड पुरवू मनिर्चे । सोसिलें बहु दिस नव्हता केला निस ह्मणुनि एकुलते 
तुमचें । 

चरण खांबीं जीवें बांधैन सरिसा जवें न चले कांहीं याचें । अर्थ प्राण देतांन सोडी सर्वथा भलतें हो या जिवाचें गे बाइये 
॥३॥ 

घेउनी जननी हातीं चक्रपाणी देतिसे गौळणी वेळोवेळां । निष्ठर वाद झणीं बोलाल सकळा क्षोभ जाइल माझ्या बाळा । 
जेथें लागे हात वाढतें नवनीत अमृताच्या कल्लोळा । देखोनि तुकयास्वामी देश देहभाव विसरल्या सकळा गे बाइये ॥ 
४॥ 


विरहतापें का£]फ्दे छंद करिते जाती । हा गे तो गे सावधान सवें चि दुश्चिती । 
न सांभाळुनि अंग लोटी पाहे भोंवतीं । वेगळी च पडों पाहे कुळाहुनिया ती ॥१॥ 
खुंटलीसी जाली येथें अवघियांची गती । आपुलीं परावीं कोण नेणें भोंवती । 
त्यांचीं नांवे बोभे अहो अहो श्रीपती । नवलाव हा येरां वाटोनियां हांसती ॥ध्रु.॥ 
बाहेरी च धांवे रानांन धरी च घर । न कळे बंधना जाला तेणें संचार | 
विसरूनि गेली सासुरें की माहेर । एका अवलोकी एका पडिला विसर ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुह्ली अवघ्या राहा निश्चळा । न ये आतां येऊं येथें सर्वथा बळा । 
त्याचा त्याच्या मुखें अवघाची निर्वाळा । बहुतां मतें येथें तर्कवाद निराळा ॥३॥ 


ये रे कृष्णा खुणाविती खेळों भातुकें । मिळालिया बाळा एके ठायीं कवतुकें । 


कळों नेदी माया त्याचें त्यास ठाउकें । खेळतोंसें दावी लक्षलक्षापें मुके ॥१॥ 
अखंडित चटे त्यांनीं लावियेला कान्हा । आवडे तया त्या वाहाती संकल्प मना । 
काया वाचा मर्ने रूपीं गुंतल्या वासना । एकांताचें सुख जाती घेवोनियां राणा ॥ध्रु.॥ 
अवघियांचा जाणें जाला मेळासा हरी । मिळोनियां जावें तेथें तया भीतरी । 

कळों नेदी घरिच्या करी गोवूनी चोरी । हातोहातीं नेती परपरत्या दुरी ॥२॥ 

आनंदें निर्भर आपणाशीं आपण । क्रीडतील बाळा त्यजिलें पारिखें जन । 

एकाएकीं तेथें नाहीं दुसरें भिन्न । तुका ह्मणे एका नारायणा वांचून ॥३॥ 


खेळतां मुरारी जाय सरोवरा तिरीं । तंव नग्न चि या नारी तेथें देखियेल्या । 

मांडिले विंदान ख्याल सुखार्चे संधान । अंग लपवूनी मान पिलंगत चाले ॥१॥ 

ख्याल मांडिला रे ख्याल मांडिला रे | पायां पडतां रे न सोडी नेदी साउलां रे ॥ध्रु.॥ 
साडया साउलीं पातळें गोंडे कसणिया चोळया । बुंथी घेउनी सकळा कळंबावरी पळे| 
खांदी धरूनियां करीं दृष्टी घालोनि सामोरी । बैसे पाला वोढी वरी खदखदां हांसे ॥२॥ 
आनंदें कल्लोळ बाळा खेळती सकळ देती उलटिया चपळ । एकी एकीहूनि हैस वेल सुर काडी । 
एकी उगविती कोडीं । नाना परीच्या निकडी खेळ मांडियेला ॥३॥ 

एकी आलिया बाहेरी पाहे लुगडे तंव नारी । ह्मणे नाहीं नेलें चोरी काय जाणों केव्हां। 

केला सकळी हाकारा तंव आलिया बाहेरा । आतां ह्मणतील घरां जावें कैशा परी ॥४॥ 
तंव हांसे वनमाळी वरी पाहोनी सकळी । लाजे रिघालिया जळीं मागें पुढें हात । 

लाज राखावी गोपाळा आह्यांजणींची सकळां । काय मागसी ये वेळा देऊं गुळवाटी ॥५॥ 
जोडोनियां कर या गे सकळी समोर । वांयां न बोलावें फार बडबड कांहीं । 

भातुकें भूषण नाहीं चाड नेघें धन । करा एक चित्त मन या गे मजपाशीं ॥६॥ 

एक एकीकडे पाहे लाज सांडूनियां राहे| ह्मणे चला आतां सये जाऊं तयापाशीं । 
जोडोनियां हात कैशा राहिल्या निवांत । तुका ह्मणे केली मात लाज राखिली तयांची ॥७॥ 


धरिला पालव न सोडी माझा येणें । कांहीं करितां या नंदाचिया कान्हें | 
एकली न येतें मी ऐसें काय जाणें । कोठें भरलें अवघड या राणें रे ॥१॥ 
सोडी पालव जाऊ दे मज हरी । वेळ लागला रे कोपतील घरीं । 

सासू दारुण सासरा आहे भारी । तुज मज सांगतां नाहीं उरी रे ॥ध्रु.॥ 
सखिया वेशिया होतिया । तुज फावलें रे फांकतां तयांसी । 

होतें अंतर तर सांपडतें कैसी । एकाएकीं अंगीं जडलासी रे ॥२॥ 

कैसी भागली हे करितां उत्तर । शक्ति मावळल्या आसुडितां कर । 

स्वामी तुकयाचा भोगिया चतुर। भोग भोगी त्यांचा राखे लोकाचार वो ॥३॥ 


गाई गोपाळ यमुनेचे तटीं । येती पाणिया मिळोनि जगजेटी । 

चेंडू चौगुणा खेळती वाळवंटीं । चला चला ह्मणती पाहूं दृष्टी वो ॥१॥ 
ऐशा गोपिका त्या कामातुरा नारी । चित्त विव्हळ देखावया हरी । 

मिस पाणियाचें करितील घरीं । बारा सोळा मिळोनि परस्परीं वो ॥ध्रु.॥ 
चिरें चोळिया त्या धुतां विसरती । ऊर्ध्व लक्ष लागलें कृष्णमूर्ती । 

कोणा नाठवे कोण कुळ याती । जालीं ताटस्त सकळ नेत्रपातीं वो ॥२॥ 
दंतधावनाचा मुखामाजी हात । वाद्ये वाजती नाइके जनमात । 

करी श्रवण कृष्णवेणुगीत । स्वामी तुकयाचा पुरवील मनोरथ वो ॥३॥ 


कोठें मी तुझा धरूं गेलें संग । लावियेलें जग माझ्या पाठीं ॥१॥ 

सर सर रे परता अवगुणाच्या गोवळा । नको लावूं चाळा खोटा येथें ॥ध्रु.॥ 
रूपाच्या लावण्यें नेली चित्तवृत्ती । न देखें भोंवतीं मी ते माझी ॥२॥ 
तुकयाचा स्वामी माझे जीवीं च बैसला। बोलीं च अबोला करूनियां ॥३॥ 


गोड लागे परी सांगतां चि न ये । बैसे मिठी सये आवडीची ॥१॥ 

वेधलें वो येणें श्रीरंगरंगें । मीमाजी अंगें हारपलीं ॥ध्रु.॥ 

परते चि ना दृष्टी बैसली ते ठायीं । विसावोनि पायीं ठेलें मन ॥२॥ 
तुकयाच्या स्वामीसवें जाली भेटी । तेव्हां जाली तुटी मागिल्यांची ॥३॥ 


पाहावया माजी नभा । दिसे शोभा चांगली ॥१॥ 
बैसला तो माझे मनीं । नका कोणी लाजवूं ॥ध्रु.॥ 
जीवा आवडे जीवाहूनि । नव्हे क्षण वेगळा ॥२॥ 
जालें विश्वंभरा ऐसी । तुकया दासी स्वामीची ॥३॥ 


कोणी एकी भुलली नारी । विकितां गोरस ह्मणे घ्या हरी ॥१॥ 
देखिला डोळां बैसला मनीं । तो वदनीं उच्चारी ॥ध्रु.॥ 
आपुलियाचा विसर भोळा । गोविंद कळा कौतुकें ॥२॥ 

तुका ह्मणे हांसे जन | नाहीं कान ते ठायीं ॥३॥ 


करूनी आइत सत्यभामा मंदिरीं रे । वाट पाहे टळोनि गेली रात्री रे । न ये चि देव येतील कामलहरी रे । पडिली 
दुश्चिती तंव तो कवाड टिमकारी रे ॥१॥ 
सर गा परता कळला तुझा भाव रे । कार्या पुरतें हें दाविसी लाघव रे । बोलतोसी तें अवघी तुझी माव रे | जाणोनि 


आलासी उजडता समयो रे ॥ध्रु.॥ 

मी च वेडी तुजला बोल नाहीं रे । दानावेळे विटंबणा जाली काय रे । मागुती रुद्रासि भेटी दिली तई रे । विश्वास तो 
तुझ्या बोला आझुनि तरी रे ॥२॥ 

भ्रम होता तो अवघा कळों आला रे | मानवत होतें मी भला भला रे । नष्टा क्रिया नाहीं मां तुझ्या बोला रे | तुकयाबंधु 
स्वामी कानडया कौसाल्या रे ॥३॥ 


तंव तो हरि ह्मणे वो निजांगने वो । लाइ नीच कां देसील डोहणे वो । मजपें दुर्जे आलें तें देव जाणे वो । शब्द काय हे 
बोलसी ते उणे वो ॥१॥ 

पाहा मनीं विचारुनी आधि वो । सांडूनि देई भ्रांति करीं स्थिर बुध्दि वो । तंट केलें हें माझें तुझें उपाधीं वो । उघडी 
डोळे आझुनि तरी धरीं शुध्दि वो ॥ध्रु.॥ 

कोठें तरी दुनियांत वर्तलें वो । स्त्रियांनी भ्रतारा दानां दिलें वो । कैसा भला मी नव्हे तें सोसिलें वो । रुसतेसी तूं 
उफराटें नवल जालें वो ॥२॥ 

काय सांग म्यां दैन्य केली कैसी वो । तुझ्या गर्वे आणविलें हनुमंतासि वो । कष्टी केलें मज गरुडा भीमकीसि वो | 
तुकयाबंधु ह्मणे खरें खोटें नव्हे यासि वो ॥३॥ 


तंव ते ह्मणे ऐका हृषीकेशी वो । नवाजिलें तुह्यी ह्मणां आपणांसि वो । तरी कां वंचनुक सुमनासि वो । नट नाटय बरें 
संपादूं जाणतोसि वो ॥१॥ 

सर हो परता परता हो आतां हरी । ह्मणे सत्राजिताची कुमरी । जाणतें मी या शब्दाच्या कुसरी । ऐसें च करून 
ठकविलें आजिवरी ॥ध्रु.॥ 

भावें गेलें ह्यूण न व्हावा वियोग। मनिचे आर्त जन्मांतरीं व्हावा संग । तों तों केलें हें पाठमोरें जग । ऐसें काय जाणें हे 
तुझे रंग ॥२॥ 

काय करूं या नागविलें कामें । लागलें तयास्तव इतुके सोसावें । नाहीं तरी कां नव्हती ठावीं वर्मे। परद्वारी ऐसा 
हाकलिती प्रसिध्द नांवें ॥३॥ 

काय किती सांगावे तुझे गुण । न फुटे वाणी निष्ठुर ऐसा निर्गुण । आप पर न ह्मणसी माय बहीण । सासूसुनास लावुनि 
पाहासी भांडण ॥४॥ 

इतुकियावरी ह्मणे वैकुंठिंचा राणा । होऊन गेलें तें नये आणूं मना । आतां न करीं तैसें करी क्रिया आणा । भक्तवत्सल 
ह्मणे तुकयाबंधु कान्हा ॥५॥ 


कान्हो एकली रे एकली रे | तुजसवें चुकलें रे । भय वाटे वनीं मज अबळा धाकली रे ॥१॥ 
निघतां घरीं आई बा वारी। तुजसवें कां आलियें हरी ॥ध्रु.॥ 

लोक वाटा सांगती खोटा | परी मी चटा लागलियें ॥२॥ 

पिकल्या बोरी जालें सामोरी । काय जाणें कोठें राहिला हरी ॥३॥ 

आड खुंट जालिया जाळी । काय जाणों कान्हे मांडिली रळी ॥४॥ 


तुका ह्मणे जाऊं आलिया वाटा | पाहों हरी पायीं न मोडे कांटा ॥५॥ 


कयाला मज आयो वारितेसी घरा । खेळतों सोकरा नंदाचा मी ॥१॥ 
बहु दिसीं जाली यासीं मज भेटी । आतां वाटे तुटी न परावी ॥ध्रु.॥ 
कोवळें बोलतो मना आवरतें । डोळियारचें पाते ढापवेना ॥२॥ 

आजि सकळांसी आलें चोलुनियां । कां गो पाठी वांयां पुलविली ॥३॥ 
तुमचें तें काय खोळंबलें काज । बल्या कां गो मज कोंडा घरीं ॥४॥ 
तुकयाचा धनी गोकुळनायक । सरा कांहीं एक बोलतों मी ॥५॥ 


आतान यें मार्गे । मी आलें याच्या रागें । काय माझें जगें । कोपोनियां करावें ॥१॥ 

कां गो कलित्यां कोल्हाल । तुह्यी भलत्या च सकल । वेचाल ते बोल । झुटे होती बोलिले ॥ध्रु.॥ 
याचे भेटी माझें मन । स्वरुपीं ठाकले लोचन । वेगळें तें क्षण आतां होऊं नावरे ॥२॥ 

काज काम नको जालें । बीजें नावरे बोलिलें । याचिया भेदिलें। कामबाणीं अंतर ॥३॥ 

या वेगळें होणें । आतां जळो तैसें जिणें । घेतलें तें मनें । आतां मागें न फिरे ॥४॥ 

आतां मोटी वार। माझी नका धरूं चार | तुकयाचा दातार । शेजे तो मी सुतलों ॥५॥ 


हरिरता चपळा नारी । लागवरी न रिघती ॥१॥ 
अवघ्या अंगें सर्वोत्तम । भोगी काम भोगता ॥ध्रु.॥ 
वाचा वाच्यत्वासि न ये । कोठें काय करावें ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा ऐशा । देवपिशा उदारा ॥३॥ 


गौळणी आल्या वाज । ह्मणती या गे राखों आज । सांपडवुनी माजघरांत धरुनी कोंडूं । उघडे कवाड उभ्या काळोशाचे 


आड । साता पांचा एक भीड मौनेंची ठेल्या ॥१॥ 
नित्य सोंकवला नेदी । सांगों चित्त बोला । आतां सांपडतां याला कोण सोडी जीवें ॥ध्रु.॥ 


जाणोनियां हरी त्याच घरा आला चोरी । गडियां ठेवुनी बाहेरी पूर्वद्वारे शिरे | त्यांच्या भयाभीत चाले पिलंगत भोंवतालें 


। पाहे तंव देखियेलें नवनीत पुढें ॥२॥ 


उतरोनि सिंके । पाहे चाखोनियां निकें। गोड तें चि एका एकें । हातीं लांबवितो । जाणे राखती तयांसि । तेथें अधिक 


चि नासी । माग लावी हात पुसी । चोरी जाणावया ॥३॥ 


जाणोनियां नारी । मूळ वर्मद्वार धरी । माजे कोंडूनी भीतरी । घरांत धरीयेला । कां रे नागविसी । माझे मुळीं लागलासी 


। आणवीन तुजपासीं । मागें खादलें तें ॥४॥ 


दोही संदी बाहे । धरूनि नेती माते पाहे । काय नासी केली आहे । घरामाजी येणें । तुका ह्मणे मुख । त्याचें वाढों नेदी 


दुःख । दसवंती कवतुक। करुनी रंजविल्या ॥३॥ 


आलियें धांवति धांवति भेट होइल ह्यूण । तंव ते टळली वेळ वो माझा उरला सीण ॥१॥ 
आतां काय करूं सांग वो मज भेटेल कैसा । हरिलागीं प्राण फुटे वो थोरी लागली आशा ॥ध्रु.॥ 
लाविला उशीर बहुतीं बहु ओढिती ओढा । सांभाळितां सांग असांग दुःख पावल्यें पीडा ॥२॥ 
जळो आतां संसारु वो कई शेवट पुरे | तुकयाच्या स्वामी गोपाळालागीं जीव झुरे ॥३॥ 


आणीक काय थोडीं । परि तें फार खोटीं कुडीं ॥१॥ 
सदा मोकळीं च गुरें । होती फजीत तीं पोरें ॥ध्रु.॥ 
सदा घालिता हुंबरी। एक एकांचे न करी ॥२॥ 

तुका ह्मणे घरीं माय वेळोवेळां मारी ॥३॥ 


बहुतांचे संगती । बहु पावलों फजिती ॥१॥ 

बरें केलें नंदबाळें । मागिलांचें तोंड काळें ॥ध्रु.॥ 
माझा करितील तंटा | लपती आलिया बोभाटा ॥२॥ 
तुका ह्मणी काई । किती ह्मणों बाप आई ॥३॥ 


गाईन ते लीळा चरित्र पवाडे । राखिले संवगडे सहित गाई ॥१॥ 
चोरिलें नवनीत बांधविला गळा । जे तुह्यीं गोपाळा छंद केले ॥ध्रु.॥ 
मोहिल्या गोपिका पांवयाच्या छंदें । केली ते गोविंदें क्रीडा गाऊं ॥२॥ 
मायबापा लाड दाखविलें कौतुक । तें या आणूं सुख अंतरासी ॥३॥ 
निर्दाळिले दुष्ट भक्तां प्रतिपाळी । ऐसा ह्मणों बळी आमुचा स्वामी ॥४॥ 
तुका ह्मणे सरसी असों येणें वोघें । लागोनि संबंधें सर्वकाळ ॥५॥ 


डांका - अभंग 


चौक भरियेला आसनीं पाचारिली कुळस्वामिनी । वैकुंठवासिनि ये धांवोनी झडकरी ॥१॥ 

रंगा येई वो विठाई सांवळिये डोळसे । तुझें श्रीमुख साजिरें तें मी केधवां देखेन ॥ध्रु.॥ 

रजतमधुपारती। पंचप्राणांची आरती । अवघी सारोनी आइती । ये धांवती झडकरी ॥२॥ 

मन मारोनियां मेंढा । आशा मनसा तृष्णा सुटी । भक्तिभाव नैवेद्य ताटीं । भरोनि केला हाकारा ॥३॥ 
डांका अनुहात गजरे । येउनि अंगासी संचरे | आपुला घेउनी पुरस्कार । आरोग्य करीं तुकयासी ॥४॥ 


साच माझा देव्हारा । भाक ठेवा भाव खरा । त्रिगुणाचा फुलवरा । आणा विनति सांगतों ॥१॥ 
माझें दैवत हें रंगीं । नाचे वैष्णवांच्या संगीं । भरलें मग अंगीं । निवाड करी दोहींचा ॥ध्रु.॥ 


तुझें आहे तुजपासीं । परि तूं जागा चुकलासी । चिवडुनियां नासी। तुझ्या घरिच्यांनीं केली ॥२॥ 
आतां न पडे ठावें । वांचूनियां माझ्या देवें । अंधकार व्हावें । नासु ठाव शोधावा ॥३॥ 
आंधळयासी डोळे। देते पांगुळासी पाय । वांजा पुत्र फळे । नवस पुरविते विठाई ॥४॥ 

उगविलीं कोडीं । मार्गे कितेकांचीं बापुडीं । तुका ह्मणे घडी। न लगे नवस द्या आधीं ॥५॥ 


विनति घातली अवधारीं । मज देई वो अभय करीं । पीडिलों खेचरीं । आणीक वारी नांवांची ॥१॥ 
रंगा येई वो एकला रंग वोडवला । हरिनाम उठिला गजर केला हाकारा ॥ध्रु.॥ 

देवांचे दैवते । तुज नमिलें आदिनाथे । ये वो कृपावंते । भोगा माझ्या धांवति ॥२॥ 

न लवीं आतां वेळ । आइत सारिली सकळ । तुका ह्मणे कुळ । आमुचिये दैवते ॥३॥ 


माझा देव्हारा साचा । नाहीं आणीक कोणाचा । त्रिभुवनीं याचा । ठसा न लगे पुसावें ॥१॥ 

या रे लोटांगणीं । कांहीं करा विनवणी। करील झाडणी । भूत काढी संसार ॥ध्रु.॥ 

पडिले विषयांचे गोंधळीं । ते त्रिगुण आकळी । हरिनाम आरोळी । कानीं पडतां ते उठी ॥२॥ 
घेतला अहंकार | काम क्रोध या मत्सरें । पळती प्रेमभरें। अवघे ठाव सांडुनी ॥३॥ 

घेतलासे पुरा । माया ममता आसरा । अवघ्या एक सरा । पळती रंग देखोनी ॥४॥ 

तुका ह्मणे द्यावा भाव । फिटेल मनिचा संदेह । आणीक न लगे ठाव । कांहीं कोठें हिंडावें ॥५॥ 


पुढें येते देवी । तिची जती चालों द्यावी । मागील झाडावी । झाडा मान आसडी ॥१॥ 

एकवीरा आली अंगा । आतां निवारील रोगा । माझ्या भक्तापाशीं सांगा । पूजा भावें करावी ॥ध्रु.॥ 
मेंढा मारावा लोवाळ । पूजा पावली सकळ । तुह्मी केलें बळ । मग मी ठायीं न पडे ॥२॥ 

तुका ह्मणें मुळीं | लागली ते आली कुळीं । वंदुनी सकळीं । जीवें भावो ओवाळा ॥३॥ 


अवघ्या जेष्ठादेवी कोण पूजनाचा ठाव । धरितां चि भाव कोठें नाहींसें जालें ॥१॥ 

दिसे सारिखें सारिखें । परि तें कारणीं पारिखें । तळीं गेलें देखें । वरी टोले न साहाती ॥ध्रु.॥ 
पट एका शिरीं । यथाविधीनें त्या येरी । बसकोळया घागरी डेरे रांझण गाडगीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे माना । येथें कोणीं रुसावें ना । आपुलाल्या स्थानां । जेथें त्या चि शोभल्या ॥३॥ 


खेचर खडतर । काळ कांपती असुर । नांदे भीमातीर| पंढरपुर पाटणीं ॥१॥ 

आतां करी कां रे हाकारा । सहस्र नामें एकसरा । दवडिते खेचरा । अंगसंगें धरूनी ॥ध्रु.॥ 
सीते जाली झडपणी । राहाणे वासुगीच्या बनीं । पावली जननी । झोंटि मोकळिया केशी ॥२॥ 
लाविलें कावरें । प्रल्हादा ह्लैसासुरें । आली येकसरें । दांत खात रंगासी ॥३॥ 

वसुदेवाचीं बाळें । सात खादलीं ज्या काळे। आली भोगवेळे । तया कारणें तेथें ॥४॥ 


पांडवें बापुडीं । वाज केलीं फिरती वेडीं । धांवोनियां काढी । अंगसंगें त्राहाविलीं ॥५॥ 
नामाचे चिंतन । तेथें धांवते आपण । न विचारितां हीण । भाव देखे जयाचा ॥६॥ 
कुळीची कुळदेवता । तुका ह्मणे आह्यां माता । काय भय भूतां । काळ यमदूतार्चे ॥७॥ 


देवी देव जाला भोग सरला यावरी । सांगाया दुसरी ऐसी नाहीं उरली ॥१॥ 
हरिनाम देवनाम तुह्यी गाऊनियां जागा । पेंठवणी मागा नका ठेवूं लिगाड ॥ध्रु.॥ 
शेवटीं सुताळी बरवी वाजवावी डांक । ताळा घाली एक सरलियाचे शेवटीं ॥२॥ 
गुंडाळा देव्हारा मान देती मानकरी । तुका ह्मणे बरीं आजि कोडीं उगविलीं ॥३॥ 
॥८॥ 


जाली झडपणी खडतर देवता । संचरली आतां निघों नये ॥१॥ 

मज उपचार झणी उपचार झणी आतां करा । न साहे दुसरा भार कांहीं ॥ध्रु.॥ 
नेऊनियां घाला चंद्रभागे तिरीं । जीवा नाहीं उरी कांहीं आतां ॥२॥ 

तुका ह्मणे कळों आलें वर्तमान । माझें तों वचन आच्छादलें ॥३॥ 


अंगीं देवी खेळे । कां रे तुह्यासी न कळे । कोणाचे हे चाळे सुख दुःख न मनितां ॥१॥ 

मीं तों आतां येथें नाहीं । ओळखी वचनाच्या ठायीं । पालटाचा घेई । भाव खरें लोपे ना ॥ध्रु.॥ 
आपुलाले तुह्यी पुसा । सोवा एव्याच सरिसा । थिरावल्या कैसा काय जाणों विचार ॥२॥ 

तुका ह्मणे लाभकाळ । तेथें नसावें शीतळ । मग तैशी वेळ । कोठें जाते सांपडों ॥३॥ 


पांगुळ जालों देवा नाहीं हात ना पाय । बैसलों जयावरी सैराट तें जाय । 

खेटितां कुंप कांटी । खुंट दरडी न पाहे। आधार नाहीं मज कोणी । बाप ना माये ॥१॥ 
दाते हो दान करा। जातें पंढरपुरा । न्या मज तेथवरी । अखमाचा सोयरा ॥ध्रु.॥ 

हिंडतां गव्हानें गा । शिणलों दारोदारीं । न मिळे चि दाता कोणी जन्मदुःखातें वारी । 
कीर्ति हे संतां मुखीं । तो चि दाखवा हरी । पांगळां पाय देतो । नांदे पंढरपुरी ॥२॥ 

या पोटाकारणें गा । जालों पांगीला जना । न सरे चि बापमाय भीक नाहीं खंडणा । 
पुढारा ह्मणती एक । तया नाहीं करुणा । श्वान हें लागे पाठीं । आशा बहु दारुणा ॥३॥ 
काय मी चुकलों गा मागें नेणवे कांहीं । न कळे चि पाप पुण्य । तेथें आठव नाहीं 

मी माजी भुललों गा । दीप पतंगासोयी । द्या मज जीवदान । संत महानुभाव कांहीं ॥४॥ 
दुरोनि आलों मी गा । दुःख जालें दारुण । यावया येथवरी 

होतें हें चि कारण | दुर्लभ भेटी तुह्मां । पायीं जालें दरुषन । विनवितो तुका संतां । दोन्ही कर जोडून ॥५॥ 


देश वेष नव्हे माझा । सहज फिरत आलों । करूं सत्ता कवणावरी कोठें स्थिर राहिलों । 

पाय डोळे ह्मणतां माझे । तींहीं कैसा मोकलिलों । परदेशीं नाहीं कोणी । अंध पांगुळ जालों ॥१॥ 
आतां माझी करीं चिंता । दान देई भगवंता । पाठीं पोटीं नाहीं कोणी | निरवीं सज्जन संता ॥ध्रु.॥ 
चालतां वाट पुढें । भय वाटतें चित्तीं । बहुत जन गेलीं नाहीं आलीं मागुतीं । 

न देखें काय जालें। कान तरी ऐकती । बैसलों संधिभागीं । तुज धरूनि चित्तीं ॥२॥ 

भाकितों करुणा गा । जैसा सांडिला ठाव । न भरें पोट कधीं नाहीं निश्चळ पाव | 

हिंडतां भागलों गा । लक्ष चौऱ्याशी गांव । धरूनि राहिलों गा । हा चि वसता ठाव ॥३॥ 

भरवसा काय आतां । कोण आणि अवचिता । तैसी च जाली कीर्ति । तया मज बहुतां । 
ह्मणउनि मारीं हाका । सोयी पावें पुण्यवंता । लागली भूक थोरी । तूं चि कृपाळू दाता ॥४॥ 
संचित सांडवलें । कांहीं होतें जवळीं । वित्त गोत पुत माया । तुटली हे लागावळी । 

निष्काम जालों देवा। होतें माझे कपाळीं । तुका ह्मणे तूं चि आतां । माझा सर्वस्वें बळी ॥५॥ 


देखत होतों आधीं मागें पुढें सकळ । मग हे दृष्टी गेली वरी आले पडळ । 

तिमिर कोंदलेंसें वाढे वाढतां प्रबळ । भीत मी जालों देवा । काय ज्याल्याचें फळ ॥१॥ 
आतां मज दृष्टी देई । पांडुरंगा मायबापा । शरण आलों आतां । निवारूनियां पापा | 
अंजन लेववुनी। करीं मारग सोपा | जाईन सिध्दपंथें । अवघ्या चुकती खेपा ॥ध्रु.॥ 
होतसे खेद चित्ता । कांहीं नाठवे विचार । जात होतों जना मागें तोही सांडिला आधार | 
हा ना तोसा ठाव जाला| अवघा पडिला अंधार | फिरलीं माझीं मज । कोणी न देती आधार ॥२॥ 
जोंवरि चळण गा । तोंवरि ह्मणती माझा । मानिती लहान थोर देहसुखाच्या काजा । 
इंद्रियें मावळलीं । आला बागुल आजा। कैसा विपरीत जाला| तो चि देह नव्हे दुजा ॥३॥ 
गुंतलों या संसारें। कैसा झालोंसें अंध। मी माझें वाढवुनी मायातृष्णेचा बाध। 

स्वहित न दिसे चि । केला आपुला वध । लागले काळ पाठीं । सवें काम हे क्रोध ॥४॥ 
लागती चालतां गा । गुणदोषाच्या ठेंसा । सांडिली वाट मग जालों निराळा कैसा । 
पाहातों वास तुझी । थोरी करूनी आशा । तुका ह्मणे वैद्यराजा। पंढरीच्या निवासा ॥५॥ 


सहज मी आंधळा गा निजनिराकार पंथें । वृत्ति हे निवृत्ति जाली जन न दिसे तेथें । 

मी माजी हारपलें ठायीं जेथींचा तेथें। अदृश्य तें चि जालें कांहीं दृश्य जें होतें ॥१॥ 

सुखी मी निजलों गा शून्य सारूने तेथें । त्रिकूटशिखरीं गा दान मिळे आइतें ॥ध्रु.॥ 
टाकिली पात्र झोळी धर्मअधर्म आशा | कोल्हाळ चुकविला त्रिगुणाचा वोळसा । 

न मार्गे मी भीक आतां हा चि जाला भरवसा । वोळली सत्रावी गा तिणें पुरविली इच्छा ॥२॥ 
ऊर्ध्वमुखें आळविला सोहं शब्दाचा नाद । अरूप जागविला दाता घेऊनि छंद । 

घेऊनि आला दान निजतत्त्व निजबोध । स्वरूपीं मेळविलें नांव ठेविला भेद ॥३॥ 

शब्द हा बहुसार उपकाराची राशी । ह्मणोनि चालविला मागें येतील त्यांसीं । 


मागोनि आली वाट सिध्दओळीचि तैसी । तरले तरले गा आणीक ही विश्‍वासी ॥४॥ 
वर्म ते एक आहे दृढ धरावा भाव । जाणिवनागवण नेदी लागो ठाव । 
ह्मणोनि संग टाकी सेवीं अद्वैत भाव । तुका ह्मणे हा चि संतीं मागे केला उपाव ॥५॥ 


आंधळयापांगळयांचा एक विठोबा दाता । प्रसवला विश्व तो चि सर्व होय जाणता । 
घडी मोडी हेळामात्रे पापपुण्यसंचिता। भवदुःख कोण वारी तुजवांचुनि चिंता ॥१॥ 
धर्म गा जागो तुझा तूं चि कृपाळू राजा । जाणसी जीवींचें गा न सांगतां सहजा ॥ध्रु.॥ 
घातली लोळणी गा पुंडलीकें वाळवंटीं । पंढरी पुण्य ठाव नीरे भीवरे तटीं । 

न देखे दुसरें गा । जाली अदृश्यदृष्टी । वोळला प्रेमदाता केली अमृतवृष्टी ॥२॥ 
आणीक उपमन्यु एक बाळ धाकुटें। न देखे न चलवे जना चालते वाटे । 

घातली लोळणी गा हरिनाम बोभाटे | पावला त्याकारणें धांव घातली नेटें ॥३॥ 
बैसोनि खोळी शुक राहे गर्भ आंधळा । शीणला येरझारी दुःख आठवी वेळा | 
मागील सोसिलें तें ना भीं ह्मणे गोपाळा । पावला त्याकारणें । लाज राखिली कळा ॥४॥ 
न देखे जो या जना तया दावी आपणा । वेगळा सुखदुःखा मोहो सांडवी धना | 
आपपर तें ही नाहीं बंधुवर्ग सज्जना। तुकया ते चि परी जाली पावें नारायणा ॥५॥ 


भगवंता तुजकारणें मेलों जीता चि कैसी । निष्काम बुध्दी ठेली चळण नाहीं तयासी । 
न चलती हात पाय दृष्टि फिरली कैसी। जाणतां न देखों गा क्षर आणि अक्षरासी ॥१॥ 
विठोबा दान दे गा तुझ्या सारिखें नामा । कीर्ति हे वाखाणिली थोर वाढली सीमा ॥ध्रु.॥ 
भुक्ति मुक्ति तूंचि एक होसि सिध्दीचा दाता । ह्मणोनि सांडवली शोक भय लज्जा चिंता । 
सर्वस्वें त्याग केला धांव घातली आतां। कृपादान देई देवा येउनि सामोरा आतां ॥२॥ 
संसारसागरू गा भवदुःखाचें मूळ । जनवाद अंथरुण माजी केले इंगळ । 

इंद्रियें वज्रघातें तपे उष्ण वरी जाळ । सोसिलें काय करुं दुर्भर हे चांडाळ ॥३॥ 

तिहीं लोकीं तुझें नाम वृक्ष पल्लव शाखा । वेंघलों वरि खोडा भाव धरूनि टेंका । 
जाणवी नरनारी जागो धरम लोकां । पावती पुण्यवंत सोई आमुचिये हाका ॥४॥ 

नाठवे आपपर आतां काय बा करूं । सारिखा सोइसवा हारपला विचारू । 

घातला योगक्षेम तुज आपुला भारू | तुकया शरणागता देई अभयकरू ॥५॥ 


वासुदेव - अभंग 


मनु राजा एक देहपुरी । असे नांदतु त्यासि दोघी नारी। 
पुत्र पौत्र संपन्न भारी । तेणें कृपा केली आह्यांवरी गा ॥१॥ 
ह्मणउनि आलों या देशा । होतों नाहीं तरी भुललों दिशा । 


दाता तो मज भेटला इच्छा । येउनि मारग दाविला सरिसा गा॥ध्रु.॥ 
सवें घेउनि चौघेजण । आला कुमर सुलक्षण । 

कडे चुकवुनि कांटवण| ऐका आणिली तीं कोण कोण गा ॥२॥ 

पुढें भक्तीनें धरिलें हातीं। मागे ज्ञान वैराग्य धर्म येती । 

स्थिर केलीं जीं आचपळे होतीं । सिध्द आणुनि लाविलीं पंथीं गा ॥३॥ 
केले उपकार सांगों काय | बाप न करी ऐसी माय । 

धर्मे त्याच्या देखियेले पाय । दिलें अखय भय वारुनि दान गा ॥४॥ 
होतों पीडत हिंडतां गांव । पोट भरेना राहावया ठाव | 

तो येणें अवघा संदेह । ह्मणे फेडियेला तुकयाचा बंधव गा ॥५॥ 


गातों वासुदेव मीं ऐका । चित्त ठेवुनि ठायीं भावें एका। 

डोळे झाकुनि रात्र करूं नका । काळ करीत बैसला लेखा गा ॥१॥ 
राम राम स्मरा आधीं । लाहो करा गांठ घाला मूळबंदीं । 

सांडावा उगिया उपाधी । लक्ष लावुनि राहा गोविंदीं गा ॥ध्रु.॥ 

ऐसा अल्प मानवी देह । शत गणिलें अर्ध रात्र खाय | 

पुढें बालत्व पीडा रोग क्षय । काय भजनासि उरलें तें पाहें गा ॥२॥ 
क्षणभंगुर नाहीं भरवसा । व्हा रे सावध सोडा माया आशा । 

न चळे बळ पडेल मग फासा । पुढें हुशार थोर आहे वोळसा गा ॥३॥ 
कांहीं थोडें बहुत लागपाठ । करा भक्ति भाव धरा बळकट । 

तन मन ध्यान लावुनियां नीट । जर असेल करणें गोड शेवट गा ॥४॥ 
विनवितों सकळां जनां । कर जोडुनि थोरां लाहनां । 

दान इतुलें द्या मज दीना । ह्मणे तुकयाबंधु राम ह्मणा गा ॥५॥ 


गेले टळले पाहार तीन । काय निदसुरा अझून । 

जागे होउनि करा कांहीं दान । नका ऐकोनि झाकों लोचन गा ॥१॥ 
हरी राम कृष्ण वासुदेवा । जाणवितसें जना । 

चिपळया टाळ हातीं मुखीं घोष । नारायणा गा ॥ध्रु.॥ 

जें टाकेल कोणा कांहीं । फळ पुष्प अथवा तोय । 

द्या परी मीस घेऊं नका भाई । पुढें विन्मुख होतां बरें नाहीं गा ॥२॥ 
देवाकारणें भाव तस्मात । द्यावें न लगे फारसें वित्त। 

जालें एक चित्त तरी बहुत । तेवढयासाठीं नका करूं वाताहात गा ॥३॥ 
आलों येथवरी बहु सायासें । करितां दान हें चि मागावयास | 

नका भार घेऊं करूं निरास | धर्म सारफळ संसारास गा ॥४॥ 


आतां मागुता येईल फेरा । हें तों घडे या नगरा | 
ह्मणे तुकयाबंधु धरा । ओळखी नाहीं तरी जाल अघोरा गा ॥५॥ 


राम राम दोनी अक्षरें । सुलभ आणि सोपारें । जागा मागिले पाहारें । सेवटिचें गोड तें चि खरें गा ॥१॥ 

राम कृष्ण वासुदेवा । जाणवी जनासि । वाजवी चिपळिया । टाळ घागऱ्याघोषें गा ॥ध्रु.॥ 

गाय वासुदेव वासुदेवा । भिन्न नाहीं आणिका नांवा । दान जाणोनियां करीं आवा । न ठेवीं उरीं कांहीं ठेवा गा ॥२॥ 
एक वेळा जाणविती । धरूनियां राहा चित्तीं । नेघें भार सांडीं कामा हातीं। नीज घेउनि फिरती गा ॥३॥ 

सुपात्रीं सर्व भाव । मी तों सर्व वासुदेव । जाणती कृपाळु संत महानुभाव । जया भिन्न भेद नाहीं ठाव गा ॥४॥ 

शूर दान जीवें उदार । नाहीं वासुदेवी विसर । कीर्ति वाढे चराचर । तुका ह्मणे तया नमस्कार गा ॥५॥ 


बोल बोले अबोलणे । जागें बाहेर आंत निजेलें । कैसें घरांत घरकुल केलें । नेणो आंधार ना उजेडलें गा ॥१॥ 

वासुदेव करितों फेरा । वाडियांत बाहेर दारा । कोणी कांहीं तरी दान करा । जाब नेदा तरी जातों सामोरा गा ॥ध्रु.॥ 
हातीं टाळ दिंडी मुखीं गाणें। गजर होतो बहु मोटयानें । नाहीं निवडिलीं थोरलाहानें । नका निजों भिकेच्या भेणें गा ॥ 
२॥ 

मी वासुदेव तत्वता । कळों येईल विचारितां। आहे ठाउका सभाग्या संतां । नाहीं दुजा आणीक मागता गा ॥३॥ 

काय जागाचि निजलासी । सुनें जागोन दारापासीं तुझ्या हितापाठीं करी व्यास व्यासी । भेटी न घेसी वासुदेवासी गा ॥ 
४॥ 

ऐसें जागविलें अवघें जन । होतें संचित तींहीं केलें दान । तुका ह्मणे दुबळीं कोणकोण । गेलीं वासुदेवा विसरून गा ॥ 
५॥| 


रामकृष्ण गीती गात । टाळ चिपळया वाजवीत । छंदें आपुलिया नाचत । नीज घेऊनि फिरत गा ॥१॥ 

जनीं वनीं हा अवघा देव । वासनेचा हा पुसावा ठाव । मग वोळगती वासुदेव । ऐसा मनीं वसूं द्यावा भाव गा ॥ध्रु.॥ 
निज दासाची थोर आवडी । वासुदेवासि लागली गोडी । मुखीं नाम उच्चारी घडोघडीं । ऐसी करा हे वासुदेवजोडी गा 
॥२॥ 

अवघा सारूनि सेवट जाला । प्रयत्न न चले कांहीं केला । जागा होई सांडुनि झोपेला । दान देई वासुदेवालागा ॥३॥ 
तुका ह्मणे रे धन्य त्याचें जिणें । जींहीं घातलें वासुदेवा दान। त्याला न लगे येणें जाणें । जालें वासुदेवीं राहणे गा ॥४॥ 
॥॥ 


गांवगुंड - अभंग 


आह्ली जालों गांवगुंड । अवघ्या पुंड भूतांसी ॥१॥ 
दुसरें तें खेळों आलें । एका बोले तो मियां ॥ध्रु.॥ 
अवघियांचा येऊं लाग । नेदूं अंग शिवाया ॥२॥ 
तुका ह्मणे खुंटूं नाद । जिंतूं वाद सर्तीनें ॥३॥ ॥१॥ 


जोगी - अभंग 


जग जोगी जग जोगी । जागजागे बोलती ॥१॥ 
जागता जगदेव । राखा कांहीं भाव ॥ध्रु.॥ 
अवघा क्षेत्रपाळ । पूजा सकळ ॥२॥ 

पूजापात्र कांहीं । फल पुष्प तोय ॥३॥ 

बहुतां दिसां फेरा । आला या नगरा ॥४॥ 
नका घेऊं भार । धर्म तो चि सार ॥५॥ 

तुका मागे दान । द्या जी अनन्य ॥६॥ ॥१॥ 


सरवदा - अभंग 


एका गा ए भाई । सरवदा सांगतो काई । येथें नाडेल माई । दोघां पुत्रांची । 

ते करिती तिची विटंबना । अवघ्या प्रसिध्द जना । एक न मारितां शाहाणा | तो जाणा सुख न पवे ॥१॥ 
अ£*णीक ऐका गा ए | सरवदा सांगतो काय । खरें चि बोले तो जाय। नरकामध्यें अधोगती । 

हें चौघांच्या मुखें । मना आणावें सुखें। अवघीं चुकती दुःखें । खोटें बोला नरनारी ॥ध्रु.॥ 

आणीक नाडेल एक जाण । सरवदा बोलतो वचन । जागें माझें ह्मणोन । पडिलें खान तया घरीं । 

ह्मणोन न ह्मणा माझें कांहीं । निजीं निजा सुखें ठायीं । यत्न होईल तई । चोराठायीं विश्वास ॥२॥ 
आणीक एकी परी । सरवदा सांगतो थोरी । दुःख पावेल नारी । पतिव्रता यामधीं । 

पांचांनीं दिधली हातीं । ह्मणोनि न मनावी निश्चिती । परपुरुषीं होय रती । सुखगती ते पावे ॥३॥ 

एकी परी । सरवदा सांगतो तें करीं । दान देतां जो न वारी । नव्हे भला भला तो तुका ह्मणे आई । 

येथें नांव काई । सांगसी तें ठायीं । मरो रांडेचें ॥४॥ ॥१॥ 


मुंढा - अभंग 


संबाल यारा उपर तलें दोन्हो मारकी चोट । नजर करे सो ही राखे पश्वा जावे लुट ॥१॥ 
प्यार खुदाई रे बाबा जिकिर खुदाई ॥ध्रु.॥ 

उडे कुदे ढुंग नचावे आगल भुलन प्यार । लडबड खडबड कांहेकां खचलावत भार ॥२॥ 
कहे तुका चलो एका हम जिन्होंके सात । मिलावे तो उसे देना तो ही चढावे हात ॥३॥ 


सब संबाल भ्याने लोंढे खडा केऊं गुंग । मदिरथी मता हुवा भुलि पाडी भंग ॥१॥ 
आपसकुं संबाल आपसकुं संबाल । मुंढे खुब राख ताल । मुथिवोहि बोला नहीं तो करूंगा हाल ॥ध्रु.॥ 
आवलका तो पीछे नहीं मुदल बिसर जाय । फिरते नहीं लाज रंडी गधे गोते खाय ॥२॥ 
जिन्हो खातिर इतना होता सो नहीं तुझे बेफाम । उचा जोरो लिया तुंबा तुंबा बुरा काम ॥३॥ 
निकल जावे चिकल जोरो मुंढे दिलदारी । जबानीकी छोड दे बात फिर एक तारी ॥४॥ 


कहे तुका फिसल रुका मेरेको दान देख । पकड धका गांडगुडघी मार चलाऊं आलेख ॥५॥ 


आवल नाम आल्ला बडा लेते भुल न जाये | इलाम त्याकालजमुपरताहा£ तुंब बजाये ॥१॥ 
आल्ला एक तुं नबी एक तुं ॥ध्रु.॥ 

काटतें सिर पावों हात नहीं जीव उराये । आगले देखे पिछले बुझे । आपें हजुर आयें ॥२॥ 

सब सबरी नचाव म्याने । खडा आपनी सात । हात पावों रखते जबाब । नहीं आगली बात ॥३॥ 
सुनो भाई बजार नहीं । सब हि निरचे लाव । नन्हा बडा नहीं कोये एक ठोर मिलाव ॥४॥ 

एक तार नहीं प्यार । जीवतनकी आस । कहे तुका सो हि मुंढा । राखलिये पायेनपास ॥५॥ ॥३॥ 


डोई फोडा - अभंग 


तम भज्याय ते बुरा जिकीर ते करे । सीर काटे ऊर कुटे ताहां सब डरे ॥१॥ 

ताहां एक तु ही ताहां एक तु ही । ताहां एक तु ही रे बाबा हमें तुह्ये नहीं ॥ध्रु.॥ 

दिदार देखो भुले नहीं किशे पछाने कोये । सचा नहीं पकडुं सके झुटा झुटे रोये ॥२॥ 

किसे कहे मेरा किन्हे सात लिया भास । नहीं मेलो मिले जीवना झुटा किया नास ॥३॥ 

सुनो भाई कैसा तो ही | होय तैसा होय । बाट खाना आल्ला कहना एकबारां तो ही ॥४॥ 

भला लिया भेक मुंढे । आपना नफा देख । कहे तुका सो ही संका । हाक आल्ला एक ॥५॥ ॥१॥ 


मलंग - अभंग 


नजर करे सो ही जिंके बाबा दुरथी तमासा देख । लकडी फांसा लेकर बैठा आगले ठकण भेख ॥१॥ 
काहे भुला एक देखत आंखो मार तडांगो बाजार ॥ध्रु.॥ 

दमरी चमरी जो नर भुला। सोत आघो हि लत खाये ॥२॥ 

नहि बुलावत किसे बाबा आप हि मत जाये । कहे तुका उस असाके संग फिरफिर गोदे खाये ॥३॥ ॥१॥ 


दरवेस -अभंग 


अल्ला करे सो होय बाबा करतारका सिरताज | गाउ बछरे तिस चलावे यारी बाघो न सात ॥१॥ 
ख्याल मेरा साहेबका।| बाबा हुवा करतार । व्हांटें आघे चढे पीठ । आपे हुवा असुवार ॥२॥ 
जिकिर करो अल्लाकी बाबा सबल्यां अंदर भेस | कहे तुका जो नर बुझे सो हि भया दरवेस ॥३॥ ॥१॥ 


वैद्ययोळी - अभंग 


अल्ला देवे अल्ला दिलावे अल्ला दारु अल्ला खलावे।| अल्ला बगर नही कोये अल्ला करे सो हि होये ॥१॥ 
मर्द होये वो खडा फीर नामर्दकुं नहीं धीर । आपने दिलकुं करना खुसी तीन दामकी क्या खुमासी ॥ध्रु.॥ 
सब रसोंका किया मार । भजनगोली एक हि सार । इमान तो सब ही सखा । थोडी तो भी लेकर ज्या ॥२॥ 


जिन्हो पास नीत सोये । वो हि बसकर तिरोवे । सांतो पांचो मार चलावे । उतार सो पीछे खावे ॥३॥ 
सब ज्वानी निकल जावे| पीछे गधडा मटी खावे । गांवढाळ सो क्या लेवे । हगवनि भरी नहि धोवे ॥४॥ 
मेरी दारु जिन्हें खाया । दिदार दरगां सो हि पाया । तल्हे मुंढी घाल जावे । बिगारी सोवे क्या लेवे ॥५॥ 
बजारका बुझे भाव। वो हि पुसता आवे ठाव । फुकट बाटु कहे तुका । लेवे सोहि लें हिसखा ॥६॥ ॥१॥ 


गोंधळ - अभंग 


राजस सुंदर बाळा । पाहों आलिया सकळा वो । बिबीं बिंबोनि ठेली 

माझी परब्रह्म वेल्हाळा वो । कोटि रविशशि माझी। परब्रह्म वेल्हाळा वो ॥१॥ 

राजस विठाबाई । माझें ध्यान तुझे पायीं वो । त्यजुनियां चौघींसी । लावी आपुलिये सोई वो ॥ध्रु.॥ 
सकुमार साजिरी । कैसीं पाउलें गोजिरीं वो । कंठीं तुळसीमाळा 

उभी भीवरेच्या तिरीं वो । दंत हिरया ज्योति । शंखचक्र मिरवे करीं वो ॥२॥ 

निर्गुण निराकार । वेदां न कळे चि आकार वो । शेषादिक श्रमले 

श्रुती न कळे तुझा पार वो । उभारोनि बाहे । भक्तां देत अभयकर वो ॥३॥ 

येउनि पंढरपुरा । अवतरली सारंगधरा वो । देखोनि भक्ति भाव 

वोरसली अमृतधारा वो । देउनि प्रेमपान्हा । तुकया स्वामीने किंकरा वो ॥४॥ 


सुदिन सुवेळ । तुझा गोंधळ वो । पंच प्राण दिवटे । दोनी नेत्रांचे हिलाल वो ॥१॥ 

पंढरपुरनिवासे । तुझे रंगी नाचत असें वो । नवस पुरवीं माझा । मनिंची जाणोनियां इच्छा वो ॥ध्रु.॥ 
मांडिला देव्हारा | तुझा त्रिभुवनामाझारी वो । चौक साधियेला । नाभिकळस ठेविला वरी वो ॥२॥ 
बैसली देवता । पुढें वैष्णवार्चे गाणें वो । उद्गारे गर्जती । कंठीं तुळसीचीं दर्शनें वो ॥३॥ 

स्वानंदाचे ताटीं । धूप दीप पंचारती वो । ओवाळिली माता । विठाबाई पंचभूतीं वो ॥४॥ 

तुझें तुज पावलें । माझा नवस पुरवीं आतां वो । तुका ह्मणे राखें । आपुलिया शरणागता वो ॥५॥ 


सुंदर मुख साजिरें । कुंडलें मनोहर गोमटीं वो । नागर नाग खोपा । केशर कस्तुरी मळवटीं वो । 

विशाळ व्यंकट नेत्र । वैजयंती तळपे कंठीं वो । कास पीतांबराची । चंदन सुगंध साजे उटी वो ॥१॥ 
अतिबरवंटा बाळा । आली सुलक्षणीं गोंधळा वो । राजस तेजोराशी। मिरवी शिरोमणी वेल्हाळा वो । 
कोटि रविशशिप्रभा लोपल्या सकळा वो । न कळे ब्रह्मादिकां । अनुपम्य इची लीळा वो ॥ध्रु.॥ 

सावळी सकुमार । गोरी भुजा शोभती चारी वो । सखोल वक्षस्थळ । सुढाळ पदक झळके वरी वो । 
कटीं क्षुद्र घंटिका । शब्द करिताती माधुरी वो । गर्जत चरणीं वाकी । अभिनव संगीत नृत्य करी वो ॥२॥ 
अष्टांगे मंडित काय । वर्णावी रूपठेवणी वो । शोधिव सुंदर रसाची ओतिली। सुगंध लावण्यखाणी वो | 
सर्वकळासंपन्न । मंजुळ बोले हास्यवदनीं वो । बहु रूपें नटली । आदिशक्ति नारायणी वो ॥३॥ 
घटस्थापना केली । पंढरपुरमहानगरीं वो । अस्मानी मंडप दिला । तिन्ही ताळांवरी वो । 

आरंभिला गोंधळ इनें । चंद्रभागेतिरीं वो । आली भक्तिकाजा। कृष्णाबाई योगेश्वरी वो ॥४॥ 


तेहतिस कोटि देव । चौंडा अष्ट कोटि भैरव वो । आरत्या कुरवंडया । करिती पुष्पांचा वरुषाव वो । 
नारद तुंबर गायन । ब्रह्मानंद करिती गंधर्व वो। वंदी चरणरज तेथें । तुकयाचा बंधव वो ॥५॥ 


शंख करिशी ज्याच्या नांवें । त्याचें तुज नाहीं ठावें । 

ऐक सांगतों एका भावें । सांपडे घरीं तें जीवउनि खावें । रे विठठल ॥१॥ 

टिळे माळा करंडी सोंग । धरुनि चाळविलें जग । 

पसरी हात नाहीं त्याग । दावी दगड पुजी भग । रे विठ्ठल ॥२॥ 

राख लावुनि अंग मळी । वाये ठोके मी एक बळी | 

वासने हातीं बांधवी नळी। त्यासि येउनि गिळी । रे विठ्ठल ॥३॥ 

कोण तें राहडीचें सुख । वरते पाय हारतें मुख । 

करवी पीडा भोगवी दुःख । पडे नरकीं परी न पळे चि मूर्ख । रे विठठल ॥४॥ 

सिकला फाक मारी हाका । रांडा पोरें मेळवी लोकां । 

विटंबी शरीर मागे रुका । केलें तें गेलें अवघें चि फुका । रे विठ्ठल ॥५॥ 

कळावें जनां मी एक बळी । उभा राहोनि मांडी फळी | 

फोडोनि गुडघे कोंपर चोळी । आपला घात करोनि आपण चि तळमळे | रे विठ्ठल ॥६॥ 
फुकट खेळें ठकलीं वांयां । धरुनि सोंग बोडक्या डोया । 

शिवों नये ती अंतरीं माया । संपादणीविण विटंबिली काया । रे विठ्ठल ॥७॥ 

धुळी माती कांहीं खेळों च नका। जवादी चंदन घ्यावा बुका | 

आपणा परिमळ आणिकां लोकां । मोलाची महिमा फजिती फुका । रे विठ्ठल ॥८॥ 
बहुत दुःखी जालियां खेळें । अंगीं बुध्दि नाहींत बळें । 

पाठीवरी तोबा तोंड काळे । रसना द्रवे उपस्थाच्या मुळें । रे विठठल ॥९॥ 

काय सांगतो तें ऐका तुका। मोडा खेळ कांहीं अवगों च नका । 

चला जेवूं आधीं पोटीं लागल्या भुका । धाल्यावरी बरा टाकमटिका| रे विठ्ठल ॥१0॥ 


ऐक बाई तुज वो कांहीं सांगते शकुन । निजलिया भुर होसी जागें ह्मणउन ॥१॥ 
मान्य माझें केलें सांगते एका बोलें । न येतां हे भलें कळों कोणा लोकांसि ॥ध्रु.॥ 
सांगते गुण जीवीची खुण ऐक माझी मात । बैस एका भावें माझे हातीं दे वो हात ॥२॥ 
बरवा घरचार तुज सांपडला ठाव । फळ नाहीं पोटीं येथें दिसे खोटा भाव ॥३॥ 

आहे तुझे हातीं एका नवसाचें फळ । भावा करीं साहय चहूं अठरांच्या बळें ॥४॥ 
करीं लागपाठ चित्त वित्त नको पाहों । अखई तो चुडा तुज भोगईल ना हो ॥५॥ 
कुळींची हे मुळी तुझे लागलीसे देवी । पडिला विसर नेदी फळ नाहीं ठावी ॥६॥ 

तुका ह्मणे नांद सुखें धरीं आठवण । माझ्या येती कोणी त्यांचा राख बरा मान ॥७॥ 


कावडे - अभंग 


आहा रे भाई । प्रथम नमूं तो विनायक । 

ठेवुनि गुरुचरणीं मस्तक | वदेल प्रसादिक वाणी । हरिहरांचे पवाडे ॥१॥ 

माझी ऐसी ब्रीदावळी । दासें दासत्वें आगळी । 

पान्हेरीनें मार्ग मळी। जीवन घ्या रे कापडि हो ॥२॥ 

जें या सीतळाहुनि सीतळ। पातळाहुनि जें पातळ । 

प्रेमामृत रसाळ । तें हें सेवा अहो भाग्याचे ॥३॥ 

जिंकाल तरी जिंका रे अभिमान । दवडाल तरी दवडा लज्जा आणि मान | 

धराल ते धरा शंभूचे चरण । दावाल पण ऐसा दावा तो ॥४॥ 

काळा घेऊं नेदीं वाव । आला तो राखें घावडाव । 

शुध्द सत्वीं राखोनि भाव । ह्मणा महादेव हरिहर वाणी गर्जा द्या ॥५॥ 

पराविया नारी माउली समान । परधनीं बाटों नेदी मन । 

जीवित्व तें तृणासमान । स्वामिकाजीं जाण शूर ह्यणों तया ॥६॥ 

शक्ति वेचाविया परउपकारा । खोटें खोटयाचा पसारा । 

सत्य तें भवनदीचा तारा । आळस तो न करा येथे अहो सांगतों ॥७॥ 

व्रत करा एकादशी सोमवार । कथा पूजन हरिजागर । 

पुण्य तें असे गातां नाचतां बहु फार । पुन्हा बोलिला संसार नाहीं नाहीं सत्यत्वें ॥८॥ 
संग संतांचा करितां बरवा । उत्तमोत्तम कीर्तीचा ठेवा । 

पंथ तो सुपंथें चालावा । उगवा वासना लिगाड ॥९॥ 

तुका चालवितो कावडी । प्रवृत्ति निवृत्ति चोखडी । 

पुढती पुढती अधिक गोडी । भरुनि कळस भजन आवडी केशवदास नटतसे ॥१ 0॥ 


आहा आहा रे भाई । हें अन्नदानाचे सत्र । 

पव्हे घातली सर्वत्र । पंथीं अवघे पंथ मात्र । इच्छाभोजनाचें आर्त पुरवावया ॥१॥ 

यावें तेणें घ्यावें । न सरेसें केलें सदाशिवें । 

पात्र शुध्द पाहिजे बरवें । मंगळभावें सकळ हरि ह्मणा रे ॥२॥ 

नव्हे हें कांहीं मोकळे । साक्षी चौघांचिया वेगळें । 

नेदी नाचों मताचिया बळें । अणु अणोरणीया आगळें । महदि महदा साक्षित्वें हरि ह्मणा रे ॥३॥ 
हे हरि नामाची आंबिली । जगा पोटभरी केली । 

विश्रांति कल्पतरूची साउली । सकळां वर्णां सेवितां भली । ह्मणा हर हर महादेव ॥४॥ 

तुका हरिदास तराळ । अवघे हाकारी सकळ । 

या रे वंदूं शिखरातळ । चैत्रमास पर्वकाळ महादेवदर्शनें ॥५॥ 


आहा रे भाई | नमो उदासीन जाले देहभावा । आळविती देवा तया नमो ॥१॥ 


नमो तीर्थपंथें चालती तयांसी । येती त्यांसी बोळविती त्यां नमो ॥२॥ 
नमो तयां संतवचनीं विश्वास । नमो भावें दास्य गुरुचें त्यां ॥३॥ 

नमो तया मातापित्यांचें पाळण | नमो त्या वचन सत्य वदे ॥४॥ 

नमो तया जाणे आणिकाचें सुखदुःख । राखे तान भुक तया नमो ॥५॥ 
परोपकारी नमो पुण्यवंता । नमो त्या दमित्या इंद्रियांसि ॥६॥ 

तुका ह्मणे नमो हरिचिया दासा । तेथें सर्व इच्छा पुरलीसे ॥७॥ 


आहा रे भाई । तयावरी माझी ब्रीदावळी | भ्रष्ट ये कळी क्रियाहीन ॥१॥ 
थुंका थुंका रे त्याच्या तोंडावरी । वाणिली ते थोरी दवडा वांयां बाहेरी ॥ध्रु.॥ 
बाइलेचा दास पित्रांस उदास । भीक भिकाऱ्यास नये दारा ॥२॥ 

विद्याबळें वाद सांगोनियां छळी । आणिकांसि फळी मांडोनियां ॥३॥ 
गांविंचिया देवा नाहीं दंडवत । ब्राह्मण अतीत घडे चि ना ॥४॥ 

सदा सर्वकाळ करितो चि निंदा । स्वप्नीं ही गोविंदा आठवीना ॥५॥ 
खासेमध्ये धन पोटासि बंधन । नेणें ऐसा दानधर्म कांहीं ॥६॥ 

तुका ह्मणे नटे दावुनियां सोंग । लवों नेदी अंग भक्तिभावे ॥७॥ 


आहा रे भाई । गंगा नव्हे जळ । वृक्ष नव्हे वड पिंपळ। तुळसी रुद्राक्ष नव्हे माळ । श्रेष्ठ तनु देवाचिया ॥१॥ 
समुद्र नदी नव्हे पैं गा । पाषाण ह्मणों नये लिंगा । संत नव्हती जगा। मानसा त्या सारिखे ॥२॥ 

काठी ह्मणों नये वेतु । अन्न ह्मणों नये सांतु । राम राम हे मातु । नये ह्मणों शब्द हे ॥३॥ 

चंद्र सूर्य नव्हती तारांगणे । मेरु तो नव्हे पर्वता समान । शेष वासुकी नव्हे सर्प जाण । विखाराच्या सारिखे ॥४॥ 
गरुड नव्हे पाखरूं । ढोर नव्हे नंदिकेश्वरू । झाड नव्हे कल्पतरू । कामधेनु गाय न ह्मणावी ॥५॥ 

कूर्म नव्हे कासव । डुकर नव्हे वराह । ब्रह्मा नव्हे जीव । स्त्री नव्हे लक्ष्मी ॥६॥ 

गवाक्ष नव्हे हाड । पाटाव नव्हे कापड । परीस नव्हे दगड । सगुण ते ईश्वरीचे ॥७॥ 

सोनें नव्हे धातु । मीठ नव्हे रेतु । नाहीं नाहीं चर्मांतु । कृष्णजिन व्याघ्रांबर ॥८॥ 

मुक्ताफळें नव्हेति गारा । खडयाऐसा नव्हे हिरा । जीव नव्हे सोइरा । बोळवीजे स्वइच्छेनें ॥९॥ 

गांव नव्हे द्रारावती । रणसोड नव्हे मूर्ति । तीर्थ नव्हे गोमती । मोक्ष घडे दर्शनें ॥१0॥ 

कृष्ण नव्हे भोगी । शंकर नव्हे जोगी । तुका पांडुरंगी । हा प्रसाद लाधला ॥॥ 

॥५॥ 


सौर्‍्या - अभंग 


वेसन गेलें निष्काम जालें नर नव्हे नारी । आपल्या तुटी पारख्या भेटी सौरियांचे फेरी ॥१॥ 
त्याचा वेध लागला छंद हरि गोविंद वेळोवेळां । आपुलेमागें हासत रागें सावलें घालिती गळां ॥ध्रु.॥ 


जन वेषा भीतें तोंडा आमुच्या भांडपणा । कर कटीं भीमा तटीं पंढरीचा राणा ॥२॥ 
वेगळया याति पडिलों खंतीं अवघ्या एका भावें।॥ टाकियेली चाड देहभाव जीवें शिवें ॥३॥ 
सकळांमधीं आगळी बुध्दि तिची करूं सेवा । वाय तुंबामूढासवें भक्ती नाचों भावा ॥४॥ 
ह्मणे तुका टाक रुका नाचों निर्लज्जा । बहु जालें सुख काम चुकलों या काजा ॥५॥ 


आणिकां उपदेशूं नेणें नाचों आपण । मुंढा वांयां मारगेली वांयां हांसे जन ॥१॥ 

तैसा नव्हे चाळा आवरीं मन डोळा।| पुढिलांच्या कळा कवतुक जाणोनी ॥ध्रु.॥ 
बाहिरल्या वेषें आंत जसें तसें । झाकलें तों बरें पोट भरे तेणें मिसें ॥२॥ 

तुका ह्मणे केला तरी करीं शुध्द भाव । नाहीं तरी जासी वांयां हा ना तोसा ठाव ॥३॥ 


टाक रुका चाल रांडे कां गे केली गोवी । पुसोनियां आलें ठाव ह्यणोनि देतें सिवी ॥१॥ 
आतां येणें छंदें नाचों विनोदें। नाहीं या गोविंदें माझें मजसी केलें ॥ध्रु.॥ 

कोरडे ते बोल कांगे वेचितेसी वांयां । वर्ते करूनि दावीं तुझ्या मुळींचिया ठाया ॥२॥ 
याजसाठीं म्या डौर धरियेला हातीं । तुका ह्मणे तुह्या गांठी सोडायाची खंती ॥३॥ 


मोकळी गुंते रिती कुथे नाहीं भार दावें । धेडवाडा बैसली खोडा घेतली आपुल्या भावें ॥१॥ 
ऐका बाई लाज नाहीं आणिकां त्या गरतीची । समाधानीं उंच स्थानीं जाणे सेवा पतीची ॥ध्रु.॥ 
न बोलतां करी चिंता न मारिता पळे । दादला सेज नावडे निजे जगझोडीचे चाळे ॥२॥ 

देखत आंध बहिर कानीं बोल बोलतां मुकें । तुका ह्मणे पतन सोयरीं ऐसीं जालीं एकें ॥३॥ 


सातें चला काजळ घाला तेल फणी करा । दिवाणदारीं बैसले पारीं नाचों फेर धरा ॥१॥ 

या साहेबाचें जालें देणें वेळोवेळां न लगे येणें । आतां हाटीं काशासाठीं हिंडों पाटी दुकार्ने ॥ध्रु.॥ 
अवघ्या जणी मुंढा धणी नाचों एके घाई । सरसावलें सुख कैसा चाळा एके ठायीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे वोळगों एका तोड चिंता माया। देऊं उद्गार आतां जाऊं मुळीचिया ठाया ॥३॥ 


सौरी सुर जालें दुर डौर घेतला हातीं । माया मोह सांडवलें तीही लोकीं जालें सरती ॥१॥ 
चाल विठाबाई अवघी पांज देई । न धरीं गुज कांहीं वाळवंटीं सांपडतां ॥ध्रु.॥ 

हिंडोनि चौर्‍यांशी घरें आलें तुझ्या दारा । एक्या रुक्यासाठीं आंचवलें संसारा ॥२॥ 

लाज मेली शंका गेली नाचों महाद्वारी । भ्रांति सावलें फिटोनि गेलें आतां कैची उरी ॥३॥ 
जालें भांडी जगा सांडी नाहीं भीड चाड । घालीन चरणीं मिठी पुरविन जीविंचें तें कोड ॥४॥ 
तुका ह्मणे रुका करी संसारतुटी । आतां तुह्या आह्या कैसी जाली जीवे साटीं ॥५॥ 


सम सपाट वेसनकाट निःसंग जालें सौरी । कुडपीयेला देश आतां येऊं नेदीं दुसरी ॥१॥ 
गाऊं रघुरामा हें चि उरलें आह्यां। नाहीं जीवतमा वित्तगोतासहीत ॥ध्रु.॥ 

ठाव जाला रिता झाकुनि काय आतां । कोणासवें लाज कोण दुजा पाहता ॥२॥ 
सौरीयांचा संग आह्यां दुरावलें जग । भिन्न जालें सुख भाव पालटला रंग ॥३॥ 

लाज भय झणी नाहीं तजियेलीं दोन्ही । फिराविला वेष नव्हों कोणाचीं च कोणी ॥४॥ 
तुका ह्मणे हा आह्यां वेष दिला जेणें। जनाप्रचित सवें असों एकपणें ॥५॥ 


नव्हे नरनारी संवसारीं अंतरलों निर्लज्ज निष्काम जना वेगळे चि ठेलों ॥१॥ 

चाल रघुरामा न आपुल्या गांवा । तुजविण आह्यां कोण सोयरा सांगाती ॥ध्रु.॥ 

जनवाद लोकनिंद्य पिशुनाचे चेरे। साहूं तुजसाठीं अंतरलीं सहोदरें ॥२॥ 

बहुता पाठीं निरोप हाटीं पाठविला तुज । तुका ह्मणे आतां सांडुनि लौकिक लाज ॥३॥ 


नीट पाट करूनि थाट । दावीतसे तोरा । आपणाकडे पाहो कोणी । निघाली बाजारा ॥१॥ 
ते सौरी नव्हे निकी । भक्तीविण फिकी ॥पध्रु.॥ 

चांग भांग करूनि सोंग । दावी माळा मुदी । रुक्‍्याची आस धरूनि । हालवी ती फुदी ॥२॥ 
थोरे घरीं करी फेरी । तेथें नाचे बरी । जेथें निघे रुका । तेथें हालवी टिरी ॥३॥ 

आंत मांग बाहेर चांग । सौरी ती नव्हे तेग । तुका दास नटतसे । न करी त्याचा संग ॥४॥ 


चाल माझ्या राघो । डोंगरीं दिवा लागो ॥ध्रु.॥ 

घर केलें दार केलें । घरीं नाहीं वरो । सेजारणी पापिणीचीं पांच पोरें मरो ॥१॥ 

घरीं पांच पोरें । तीं मजहुनि आहेत थोरें । पांचांच्या बळें । खादलीं बावन केळें ॥२॥ 

घर केलें दार केलें । दुकान केला मोटा। पाटाची राणी धांगडधिंगा तिचा मोटा ॥३॥ 

दुकान केला मोटा । तर पदरीं रुका खोटा । हिजडा ह्मणसी जोगी । तर सोळा सहस्र भोगी । तुका ह्मणे वेगीं । तर हरि 
ह्मणा जगीं ॥४॥ 


जन्मा आलिया गेलिया परी | भक्ति नाहीं केली । 

माझें माझे ह्मणोनियां । गुंतगुंतों मेलीं ॥१॥ 

येथें कांहीं नाहीं । लव गुरूच्या पायीं । चाल रांडे टाकी रुका | 

नकों करूं बोल । गुरुविण मार्ग नाहीं । करिसी तें फोल ॥२॥ 

खाउनी जेउनि लेउनि नेसुनि | ह्मणती आह्यी बऱ्या । साधु संत घरा आल्या । होती पाठमोऱ्या ॥३॥ 
वाचोनि पढोनि जाले शाहणे | ह्मणती आह्यी संत । परनारी देखोनि त्यांचें । चंचळ जालें चित्त ॥४॥ 
टिळा टोपी घालुनि माळा। ह्मणती आह्मी साधु । दयाधर्म चित्तीं नाहीं । ते जाणावे भोंदु ॥५॥ 
कलियुगीं घरोघरीं । संत जाले फार । वीतिभरी पोटासाठीं । हिंडती दारोदार ॥६॥ 


संत ह्मणती केली निंदा । निंदा नव्हे भाई । तुका असे अनन्यें भावें शरण संतां पायीं ॥७॥ ॥॥ 
वाघा - अभंग 


अनंत जुगाचा देव्हारा । निजबोधांचा घुमारा । अवचिता भरला वारा । या मल्लारी देवाचा ॥१॥ 
शुध्दसत्त्वाचा कवडा मोठा। बोधबिरडें बांधला गांठा । गळां वैराग्याचा पट्टा । वाटा दावूं या भक्तीच्या ॥२॥ 
हृदय कोटंबा सांगातें । घोळ वाजवूं अनुहातें। ज्ञानभांडाराचें पोतें । रितें नव्हे कल्पांतीं ॥३॥ 

लक्ष चौर्‍यांशी घरें चारी । या जन्माची केली वारी । प्रसन्न जाला देव मल्लारी । सोहंभावीं राहिलों ॥४॥ 
या देवाचें भरतां वारें | अंगी प्रेमाचे फेंपरें। गुरुगुरु करी वेडे चारें । पाहा तुकें भुंकविलें ॥५॥ ॥१॥ 


लळित - अभंग 


आजी दिवस जाला । धन्य सोनियाचा भला ॥१॥ 
जालें संताचे पंगती । बरवें भोजन निगुती ॥ध्रु.॥ 
रामकृष्णनारमें । बरवी मोहियेलीं प्रेमें ॥२॥ 

तुका ह्मणे आला । चवी रसाळ हा काला ॥३॥ 


तुह्यी तरी सांगा कांहीं । आह्यांविशीं रखुमाबाई ॥१॥ 
कांहीं उरलें तें ठायीं । वेगीं पाठवुनी देई ॥ध्रु.॥ 

टोकत बैसलों देखा। इच्छीतसें ग्रासा एका ॥२॥ 

प्रेम देउनि बहुडा जाला । तुका ह्मणे विठ्ठल बोला ॥३॥ 


वाट पाहें बाहे निडळीं ठेवुनियां हात । पंढरीचे वाटे दृष्टि लागलें चित्त ॥१॥ 
कई येतां देखें माझा मायबाप । घटिका बोटें दिवस लेखीं धरूनियां माप ॥ध्रु.॥ 
डावा डोळा लवे उजवी स्फुरते बाहे । मन उताविळ भाव सांडुनियां देहे ॥२॥ 
सुखसेजे गोडचित्तीं न लगे आणीक । नाठवे घर दार तान पळाली भूक ॥३॥ 
तुका ह्मणे धन्य दिवस ऐसा तो कोण । पंढरीचे वाटे येतां मूळ देखेन ॥४॥ 


तुझें दास्य करू आणिका मागो खावया । धिग्‌ जालें जिणें माझें पंढरीराया ॥१॥ 
काय गा विठोबा तुज ह्मणावें । थोराच्या दैवें गोड शुभअशुभ ॥ध्रु.॥ 

संसाराचा धाक निरंतर आह्यांसी। मरण भलें परि काय अवकळा तैसी ॥२॥ 

तुझे शरणागत शरण जाऊं आणिकांसी । तुका ह्मणे कवणा लाज हें कां नेणसी ॥३॥ 


पुरविली आळी । जे जे केली ते ते काळीं ॥१॥ 


माय तरी ऐसी सांगा । कृपाळुवा पांडुरंगा ॥ध्रु.॥ 
घेतलें नुतरी उचलोनि कडियेवरी ॥२॥ 
तुका ह्मणे घांस । मुखीं घाली ब्रह्मरस ॥३॥ 


कथेची सामुग्री । देह अवसानावरी ॥१॥ 

नको जाऊं देऊं भंगा । गात्रे माझीं पांडुरंगा ॥ध्रु.॥ 
आयुष्य करीं उणें । परी मज आवडो कीर्तन ॥२॥ 
तुका ह्मणे हाणी । या वेगळी मना नाणीं ॥३॥ 


गळित जाली काया । हें चि लळित पंढरिराया ॥१॥ 
आलें अवसानापासीं । रूप राहिलें मानसीं ॥ध्रु.॥ 
वाइला कळस । तेथें स्थिरावला रस ॥२॥ 

तुका ह्मणे गोड जालें । नारायणीं पोट धालें ॥३॥ 


रत्नजडित सिंहासन । वरी बैसले आपण ॥१॥ 

कुंचे ढळती दोहीं बाहीं । जवळी रखुमाई राही ॥ध्रु.॥ 
नाना उपचारीं । सिध्दि वोळगती कामारी ॥२॥ 
हातीं घेऊनि पादुका । उभा बंदिजन तुका ॥३॥ 


हिरा शोभला कोंदणीं । जडित माणिकांची खाणी ॥१॥ 
तैसा दिसे नारायण । मुख सुखाचे मंडण ॥ध्रु.॥ 

कोटि चंद्रलीळा । पूर्णिमेच्या पूर्णकळा ॥२॥ 

तुका ह्मणे दृष्टि धाये । परतोनि माघारी तेन ये ॥३॥ 


पतित पतित । परी मी त्रिवाचा पतित ॥१॥ 

परी तूं आपुलिया सत्ता । मज करावें सरता ॥ध्रु.॥ 
नाहीं चित्तशुध्दि । स्थिर पायांपाशीं बुध्दि ॥२॥ 
अपराधाचा केलों । तुका ह्मणे किती बोलों ॥३॥ 


उभारिला हात । जगीं जाणविली मात ॥१॥ 
देव बैसले सिंहासनीं । आल्या याचका होय धनी ॥ध्रु.॥ 
एकाच्या कैवाडें । उगवे बहुतांचें कोडें ॥२॥ 


दोहीं ठायीं तुका । नाहीं पडों देत चुका ॥३॥ ॥॥ 
आशीर्वाद - अभंग 


जीवेंसाटीं यत्नभाव । त्याची नाव बळकट ॥१॥ 
पैल तीरा जातां कांहीं । संदेह नाहीं भवनदी ॥ध्रु.॥ 
विश्‍वासाची धन्य जाती। तेथें वस्ती देवाची ॥२॥ 
तुका ह्मणे भोळियांचा । देव साचा अंकित ॥३॥ 


आशीर्वाद तया जाती । आवडी चित्तीं देवाची ॥१॥ 
कल्याण ती असो क्षेम । वाढे प्रेम आगळें ॥ध्रु.॥ 
भक्तिभाग्यगांठी धन। त्या नमन जीवासी ॥२॥ 
तुका ह्मणे हरिचे दास । तेथें आस सकळ ॥३॥ 


तया साटीं वेचूं वाणी । अइकों कानीं वारता ॥१॥ 
क्षेम माझे हरिजन । समाधान पुसतां त्यां ॥ध्रु.॥ 
परत्रींचे जे सांगाती। त्यांची याती न विचारीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे धैर्यवंतें । निर्मळचित्तें सरवीं तीं ॥३॥ 


अभय उत्तर संतीं केलें दान । जालें समाधान चित्त तेणें ॥१॥ 
आतां प्रेमरसें न घडे खंडण । द्यावें कृपादान नारायणा ॥ध्रु.॥ 
आलें जें उचित देहविभागासी । तेणें पायांपासीं उभी असों ॥२॥ 
तुका ह्मणे करी पूजन वैखरी । बोबडा उत्तरीं गातों गीत ॥३॥ 


असो मंत्रहीन क्रिया । नका चर्या विचारू ॥१॥ 
सेवेमधीं जमा धरा । कृपा करा शेवटीं ॥ध्रु.॥ 
विचारूनि ठाया ठाव। येथें भाव राहिला ॥२॥ 

आतां तुकयापाशीं हेवा । नाहीं देवा तांतडी ॥३॥ ॥५॥ 


ऐकें वचन कमळापती । मज रंकाची विनंती ॥१॥ 

कर जोडितों कथाकाळीं । आपण असावें जवळी ॥ध्रु.॥ 
घेई ऐसी भाक। मागेन जरि कांहीं आणिक ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे देवा । शब्द इतुका राखावा ॥३॥ 


आली लळिताची वेळ । असा सावध सकळ ॥१॥ 
लाहो करा वेगीं स्मरा | टाळी वाउनि विश्वंभरा ॥ध्रु.॥ 
जालिया अवसान । न संपडती चरण ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे थोडें । अवधि उरली आहे पुढें ॥३॥ 


नेणें गाऊं कांहीं धड बोलतां वचन । कायावाचामनेंसहित आलों शरण ॥१॥ 
करीं अंगीकार नको मोकलूं हरी । पतितपावन ब्रिदें करावीं खरीं ॥ध्रु.॥ 

नेणें भक्तिभाव तुझा ह्मणवितों दास । जरि देसी अंतर तरि लज्जा कोणास ॥२॥ 
ह्मणे तुकयाबंधु तुझे धरियेले पाये । आतां कोण दुजा ऐसा आह्यांसी आहे ॥३॥ 


तूं च मायबाप बंधु सखा आमचा । वित्त गोत जीवलग जीवाचा ॥१॥ 

आणीक प्रमाण नाहीं दुसरें आतां । योगक्षेमभार तुझे घातला माथां ॥ध्रु.॥ 

तूं च क्रियाकर्म धर्म देव तूं कुळ । तूं च तप तीर्थ व्रत गुरु सकळ ॥२॥ 

ह्मणे तुकयाबंधु करिता कार्यता देवा । तूं च भाव भक्ति पूजा पुनस्कार आघवा ॥३॥ 


करुनि उचित । प्रेम घालीं हृदयांत ॥१॥ 

आलों दान मागायास । थोरी करूनियां आस ॥ध्रु.॥ 
चिंतन समयीं । सेवा आपुली च देई ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे भावा । मज निरवावें देवा ॥३॥ 


गाऊं वाऊं टाळी रंगीं नाचों उदास । सांडोनि भय लज्जा शंका आस निरास ॥१॥ 
बळियाचा बळी तो कैवारी आमुचा | भुक्तिमुक्तिदाता सकळां ही सिध्दींचा ॥ध्रु.॥ 
मारूं शब्दशस्त्रबाण निःशंक अनिवार । कंटकाचा चुर शिर फोडूं काळाचें ॥२॥ 
ह्मणे तुकयाबंधु नाहीं जीवाची चाड । आपुलिया तेथें काय आणिकांची भीड ॥३॥ 


सांडूनि वैकुंठ । उभा विटेवरी नीट ॥१॥ 

आला आला रे जगजेठी । भक्ता पुंडलिकाचे भेटी ॥ध्रु.॥ 
पैल चंद्रभागे तिरीं । कट धरूनियां करीं ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे अंबर । गजर होतो जयजयकार ॥३॥ 


कृपाळु भक्तांचा । ऐसा पति गोपिकांचा ॥१॥ 


उभा न पाचारितां दारीं । न संगतां काम करी ॥ध्रु.॥ 
भाव देखोनि निर्मळ। रजां वोडवी कपाळ ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे न भजा । कां रे ऐसा भोळा राजा ॥३॥ 


केला अंगीकार पंढरीच्या देवें । आतां काय करिती काळ मशक मानवें ॥१॥ 

घातलीं बाहेर तीं भय होतें ज्यानें । बैसला आपण तेथें घालुनियां ठाणें ॥ध्रु.॥ 

लागों नेदी वारा दुजियाचा अंगासी । हा पुरता निर्धार कळों आला आह्यांसी ॥२॥ 
ह्मणे तुकयाबंधु न लगे करावी चिंता । कोणेविशीं आतां बैसलों हस्तीवरी माथां ॥३॥ 


अगोचरी बोलिलों आज्ञेविण आगळें । परी तें आतां न संडावें राउळें ॥१॥ 

जाईल रोकडा बोल न पुसती आह्यां । तुझा तुझें ह्मणविलें पाहा पुरुषोत्तमा ॥ध्रु.॥ 

न व्हावा न वजावा न कळतां अन्याय । न धरावें तें मनीं भलता करा उपाय ॥२॥ 
ह्मणे तुकयाबंधु हीन मी ह्मणोनि लाजसी । वारा लागों पाहातोहे उंच्या झाडासी ॥३॥ 


जाली पाकसिधिदे वाट पाहे रखुमाई । उदक तापलें डेरां चीकसा मर्दुनि अई ॥१॥ 
उठा पांडुरंगा उशीर जाला भोजनीं। उभ्या आंचवणा गोपी कळस घेउनी ॥ध्रु.॥ 
अवघ्या सावचित्त सेवेलागीं सकळा । उध्दव अक्रूर आले पाचारूं मुळा ॥२॥ 
सावरिली सेज सुमनयाति सुगंधा । रत्नदीप ताटीं वाळा विडिया विनोदा ॥३॥ 
तुका विनंती करी पाहे पंढरीराणा । असा सावचित्त सांगे सकळा जना ॥४॥ 


उठा सकळ जन उठिले नारायण । आनंदले मुनिजन तिन्ही लोक ॥१॥ 
करा जयजयकार वाद्यांचा गजर । मृदंग विणे अपार टाळ घोळ ॥ध्रु.॥ 
जोडोनि दोन्ही कर मुख पाहा सादर । पायावरी शिर ठेवूनियां ॥२॥ 
तुका ह्मणे काय पढियंतें तें मागा । आपुलालें सांगा सुख दुःखें ॥३॥ 


करूनी विनवणी पायीं ठेवीं माथा । परिसावी विनवणी माझी पंढरीनाथा ॥१॥ 
अखंडित असावेंसें वाटतें पायीं । साहोनि संकोच ठाव थोडासा देई ॥ध्रु.॥ 
असो नमो भाव आलों तुझिया ठाया। पाहें कृपादृष्टी मज पंढरीराया ॥२॥ 
तुका ह्मणे आह्णीं तुझीं वेडीं वांकडीं । नामें भवपाश हातें आपुल्या तोडीं ॥३॥ 


घडिया घालुनि तळीं चालती वनमाळी । उमटती कोमळीं कुंकुमाचीं ॥१॥ 
वंदा चरणरज अवघे सकळ जन । तारियेले पाषाण उदकीं जेणें ॥ध्रु.॥ 


पैस धरुनी चला ठाकत ठायीं ठायीं । मौन्य धरुनी कांहीं नो बोलावें ॥२॥ 
तुका अवसरु जाणवितो पुढें। उघडलीं महाल मंदिरें कवाडे ॥३॥ 


भीतरी गेले हरी राहा क्षणभरी । होईल फळ धीर करावा ॥१॥ 

न करीं त्वरा ऐके मात । क्षण एक निवांत बैसावें ॥ध्रु.॥ 

करूनी मर्दन सारिलें पाणी । न्हाले देव अंग पुसी भवानी ॥२॥ 

नेसला सोनसळा विनवी रखुमाई । वाढिलें आतां ठायीं चलावें जी ॥३॥ 
करुनियां भोजन घेतलें आंचवण । आनंदें नारायण पहुडले ॥४॥ 

तुका मात जाणवी आतां । सकळां बहुतां होती ची ॥५॥ 


द्या जी आह्यां कांहीं सांगा जी रखुमाई । शेष उरलें ठायीं सनकादिकांचें ॥१॥ 
टोकत बाहेरी बैसलों आशा । पुराया ग्रासा एकमेकां ॥ध्रु.॥ 

येथवरी आलों तुझिया नांवें । आस करुनी आह्मी दातारा ॥२॥ 

प्रेम देउनियां बहुडा आतां दिला । तुका ह्मणे आतां विठ्ठल बोला ॥३॥ 


बहुडविलें जन मन जालें निश्चळ । चुकवूनी कोल्हाळ आला तुका ॥१॥ 
पर्यंकीं निद्रा करावें शयन । रखुमाई आपण समवेत ॥ध्रु.॥ 

घेउनियां आलों हातीं टाळ वीणा । सेवेसि चरणा स्वामीचिया ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां परिसावीं सादरें । बोबडीं उत्तरें पांडुरंगा ॥३॥ 


नाच गाणें माझा जवळील ठाव । निरोपीन भाव होईल तो ॥१॥ 
तुह्यां निद्रा मज आज्ञा ते स्वभावें । उतरूनि जीवें जाईन लोण ॥ध्रु.॥ 
एकाएकीं बहु करीन सुस्वरें । मधुर उत्तरें आवडीने ॥२॥ 

तुका ह्मणे तूं जगदानी उदार । फेडशील भार एका वेळा ॥३॥ 


सिणलेती सेवकां देउनि इच्छादान । केला अभिमान अंगीकारा ॥१॥ 
अहो दीनानाथा आनंदमूर्ती । तुह्यांसि शोभती ब्रीदें ऐसीं ॥ध्रु.॥ 
बहुतांनीं विनविलें बहुतां प्रकारीं । सकळां ठायीं हरी पुरलेती ॥२॥ 
तुका ह्मणे अगा कुटुंबवत्सळा । कोण तुझी लीळा जाणे ऐसी ॥३॥ 


उठा भागलेती उजगरा । जाला स्वामी निद्रा करा ॥१॥ 
वाट पाहाते रुक्मिणी । उभी मंचक संवारुणी ॥ध्रु.॥ 


केली करा क्षमा। बडबड पुरुषोत्तमा ॥२॥ 
लागतो चरणा । तुकयाबंधु नारायणा ॥३॥ 


पावला प्रसाद आतां विटोनि जावें । आपला तो श्रम कळों येतसे जीवें ॥१॥ 

आतां स्वामी सुखें निद्रा करा गोपाळा । पुरले मनोरथ जातों आपुलिया स्थळा ॥ध्रु.॥ 
तुह्यांसि जागवू आह्यी आपुलिया चाडा । शुभाशुभ कर्मे दोष वाराया पीडा ॥२॥ 

तुका ह्मणे दिलें उच्छिष्टाचे भोजन । आह्यां आपुलिया नाहीं निवडिलें भिन्न ॥३॥ 


शब्दांचीं रत्ने करूनी अळंकार । तेणें विश्वंभर पूजियेला ॥१॥ 
भावाचे उपचार करूनि भोजन । तेणें नारायण जेवविला ॥ध्रु.॥ 
संसारा हातीं दिलें आंचवण । मुखशुध्दी मन समर्पिलें ॥२॥ 
रंगलीं इंद्रियें सुरंग तांबूल । माथां तुळसीदळ समर्पिलें ॥३॥ 
एकभावदीप करूनि निरांजन । देऊनि आसन देहाचें या ॥४॥ 
न बोलोनि तुका करी चरणसेवा । निजविलें देवा माजघरीं ॥५॥ 


उठोनियां तुका गेला निजस्थळा । उरले राउळा माजी देव ॥१॥ 
निउल जालें सेवका स्वामींचें । आज्ञे करुनी चित्त समाधान ॥ध्रु.॥ 
पहुडलिया हरी अनंतशैनावरी । तेथें नाहीं उरी कांहीं काम ॥२॥ 
अवघी बाहेर घालूनि गेला तुका | सांगितलें लोकां निजले देव ॥३॥ 


दसरा - अभंग 


पवित्र सुदिन उत्तम दिवस दसरा । सांपडला तो साधा आजि मुहूर्त बरा । 

गर्जा जेजेकार हरि हृदयीं धरा । आळस नका करूं लाहानां सांगतों थोरां ॥१॥ 
या हो या हो बाइ्यानो निघाले हरी। सिलंगणा वेगीं घेउनि आरत्या करीं । 
ओवाळू श्रीमुख वंदूं पाउलें शिरीं । आह्यां दैव आलें येथें घरिच्या घरीं ॥ध्रु.॥ 
अक्षय मुहूर्त औठामध्यें साधे तें । मग येरी गर्जे जैसें तैसें होत जातें । 

ह्मणोनि मागें पुढें कोणी न पाहावें येथें | सांडा परतें काम जाऊं हरी सांगातें ॥२॥ 
बहुतां बहुतां रीतीं चित्तीं धरा हें मनीं । नका गै करू आइकाल ज्या कानीं | 

मग हें सुख कधीं न देखाल स्वप्नीं । उरेल हायहाय मागें होईल काहाणी ॥३॥ 
ऐसियास वंचती त्यांच्या अभाग्या पार । नाहीं नाहीं नाहीं सत्य जाणा निर्धार । 
मग हे वेळ घटिका न ये अजरामर। कळलें असों द्या मग पडतील विचार ॥४॥ 


जयासाटीं ब्रह्मादिक जालेति पिसे । उच्छिष्टा कारणें देव जळीं जाले मासे । 
अश्र्दांगी विश्वमाता लक्षुमी वसे । तो हा तुकयाबंधु ह्मणे आलें अनायासें ॥५॥ 


ओवाळूं आरती पंढरीराया । सर्वभावे शरण आलों तुझिया पायां ॥१॥ 

सर्व व्यापून कैसें रूप आकळ । तो हा गौळया घरीं जाला कृष्ण बाळ ॥ध्रु.॥ 
स्वरूप गुणातीत जाला अवतारधारी। तो हा पांडुरंग उभा विटेवरी ॥२॥ 
भक्तीचिया काजा कैसा रूपासि आला । ब्रिदाचा तोडर चरणीं मिरविला ॥३॥ 
आरतें आरती ओवाळिली । वाखाणितांर्‌ कीत्ति वाचा परतली ॥४॥ 
भावभक्तिबळें होसी कृपाळु देवा | तुका ह्मणे पांडुरंगा तुझ्या न कळती मावा ॥५॥ 


करूनि आरती । आतां ओवाळूं श्रीपती ॥१॥ 
आजि पुरले नवस । धन्य जाला हा दिवस ॥ध्रु.॥ 
पाहा वो सकळा । पुण्यवंता तुह्यी बाळा ॥२॥ 
तुका वाहे टाळी । होता सन्निध जवळी ॥३॥ 


द्याल माळ जरी पडेन मी पायां । दंडवत वांयां कोण वेची ॥१॥ 
आले तें हिशोबें अवघिया प्रमाण । द्यावें तरी दान मान होतो ॥ध्रु.॥ 
मोकळिया मनें घ्याल जरी सेवा । प्रसाद पाठवा लवकरी ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुह्ली जालिया कृपण । नामाची जतन मग कैची ॥३॥ 


तुह्लीं जावें निजमंदिरा । आह्यी जातों आपुल्या घरा ॥१॥ 
विठोबा लोभ असों देई । आह्यी असों तुमचें पाई ॥ध्रु.॥ 
चित्त करी सेवा । आह्यी जातों आपुल्या गावां ॥२॥ 
तुका ह्मणे दिशा भुलों। फिरोन पायापाशीं आलों ॥३॥ 


पाहें प्रसादाची वाट । द्यावें धोवोनियां ताट ॥१॥ 
शेष घेउनि जाईन । तुमचें जालिया भोजन ॥ध्रु.॥ 
जालों एकसवा । तुह्या आडुनियां देवा ॥२॥ 
तुका ह्मणे चित्त । करूनि राहिलों निश्चिंत ॥३॥ 


केली कटकट गाऊं नाचों नेणतां । लाज नाहीं भय आह्यां पोटाची चिंता ॥१॥ 
बैसा सिणलेती पाय रगडूं दातारा । जाणवू द्या वारा उब जाली शरीरा ॥ध्रु.॥ 


उशिरा उशीर किती काय ह्मणावा । जननिये बाळका कोप कांहीं न धरावा ॥२॥ 
तुझिये संगतीं येऊं करूं कोल्हाळ । तुका ह्मणे बाळे अवघीं मिळोन गोपाळ ॥३॥ 


कळस वाहियेला शिरीं । सहस्रनामें पूजा करीं ॥१॥ 
पीक पिकलें पिकलें । घन दाटोनियां आलें ॥ध्रु.॥ 
शेवटीचें दान । भागा आला नारायण ॥२॥ 

तुका ह्मणे पोट । भरलें वारले बोभाट ॥३॥ 


आरुष शब्द बोलों मनीं न धरावें कांहीं । लडिवाळ बाळकें तूं चि आमुचि आई ॥१॥ 
देई गे विठाबाई प्रेमभातुकें । अवघियां कवतुकें लहानां थोरां सकळां ॥ध्रु.॥ 

असो नसो भाव आलों तुझिया ठाया । पाहे कृपादृष्टी आतां पंढरीराया ॥२॥ 

तुका ह्मणे आह्मी तुझीं वेडी वांकुडीं । नामें भवपाश आतां आपुलिया तोडीं ॥३॥ 


आडवकले देवद्वार । व्यर्थ काय करकर ॥१॥ 

आतां चला जाऊं घरा । नका करूं उजगरा ॥ध्रु.॥ 
देवा लागलीसे निज । येथें उभ्या काय काज ॥२॥ 
राग येतो देवा । तुका ह्मणे नेघे सेवा ॥३॥ 


कृष्ण माझी माता कृष्ण माझा पिता । बहिणी बंधु चुलता कृष्ण माझा ॥१॥ 
कृष्ण माझा गुरू कृष्ण माझें तारू । उतरी पैल पारू भवनदीची ॥ध्रु.॥ 
कृष्ण माझें मन कृष्ण माझें जन । सोइरा सज्जन कृष्ण माझा ॥२॥ 

तुका ह्मणे माझा श्रीकृष्ण विसावा। वाटे न करावा परता जीवा ॥३॥ 


कृपा करावी भगवंतें । ऐसा शिष्य द्यावा मार्ते ॥१॥ 

माझें व्रत जो चालवी । त्यासि द्यावें त्वां पालवी ॥ध्रु.॥ 
व्हावा ब्रह्मज्ञानी गुंडा । तिहीं लोकीं ज्याचा झेंडा ॥२॥ 
तुका तुका हाका मारी । माझ्या विठोबाच्या द्वारी ॥३॥ 


जातो वाराणसी । निरवी गाई घोडे हलैसी ॥१॥ 
गेलों येतों नाहीं ऐसा । सत्य मानावा भरवसा ॥पध्रु.॥ 
नका काठूं माझीं पेवें। तुह्लीं वरळा भूस खार्वे ॥२॥ 
भिकारियाचे पाठीं । तुह्ली घेउनि लागा काठी ॥३॥ 


सांगा जेवाया ब्राह्मण । तरी कापा माझी मान ॥४॥ 
वोकलिया वोका । म्यां खर्चिला नाहीं रुका ॥५॥ 
तुह्लीं खावे ताकपाणी । जतन करा तूपलोणी ॥६॥ 
नाहीं माझें मनीं । पोरें रांडा नागवणी ॥७॥ 

तुका ह्मणे नीट । होतें तैसें बोले स्पष्ट ॥८॥ 


कास घालोनी बळकट । झालों कळिकाळासी नीट | केली पायवाट | भवसिंधूवरूनि ॥१॥ 
या रे या रे लाहान थोर । याति भलते नारीनर | करावा विचार । न लगे चिंता कोणासी ॥ध्रु.॥ 
कामी गुंतले रिकामे | जपी तपी येथें जमे । लाविले दमामे। मुक्त आणि मुमुक्षा ॥२॥ 

एकंदर शिका । पाठविला इहलोका । आलों ह्मणे तुका । मी नामाचा धारक ॥३॥ 


आह्ली वैकुंठवासी । आलों या चि कारणासी । बोलिले जे त्रत्षी । साच भावें वर्ताव्या ॥१॥ 
झाडूं संतांचे मारग । आडरानें भरलें जग । उच्छिष्टाचा भाग । शेष उरलें तें सेवूं ॥ध्रु.॥ 
अर्थ लोपलीं पुराणें । नाश केला शब्दज्ञानें । विषयलोभी मन । साधनें बुडविलीं ॥२॥ 
पिटूं भक्तीचा डांगोरा । कळिकाळासी दरारा । तुका ह्मणे करा| जेजेकार आनंदें ॥३॥ 


बळियाचे अंकित । आह्यी जालों बळिवंत ॥१॥ 
लाता हाणोनि संसारा । केला षडूमाअचा मारा ॥ध्रु.॥ 
जन धन तन । केलें तृणाही समान ॥२॥ 

तुका ह्मणे आतां । आह्यी मुक्तीचिया माथां ॥३॥ 


मृत्युलोकीं आह्यां आवडती परी । नाहीं एका हरिनामें विण ॥१॥ 
विटलें हें चित्त प्रपंचापासूनि । वमन हें मनीं बैसलेंसे ॥ध्रु.॥ 

सोनें रूपें आह्यां मृत्तिके समान । माणिकें पाषाण खडे तैसे ॥२॥ 
तुका ह्मणे तैशा दिसतील नारी । रिसाचियापरी आह्यांपुढें ॥३॥ 


स्त्रियांचा तो संग नको नारायणा । काष्ठा या पाषाणामृत्तिकेच्या ॥१॥ 
नाठवे हा देव न घडे भजन । लांचावलें मन आवरे ना ॥ध्रु.॥ 
दृष्टिमुखें मरण इंद्रियाच्या द्वारें । लावण्य तें खरें दुःखमूळ ॥२॥ 
तुका ह्मणे जरी अग्नि जाला साधु । परी पावे बाधूं संघट्टणें ॥३॥ 


पराविया नारी रखुमाईसमान । हें गेलें नेमून ठायींचें चि ॥१॥ 


जाई वो तूं माते न करीं सायास । आह्यी विष्णुदास नव्हों तैसे ॥ध्रु.॥ 
न साहावें मज तुझें हें पतन । नको हें वचन दुष्ट वदो ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुज पाहिजे भ्रतार । तरी काय नर थोडे जाले ॥३॥ 


भक्तिप्रतिपाळे दीन वो वत्सळे । विठ्ठले कृपाळे होसी माये ॥१॥ 
पडिला विसर माझा काय गुणें । कपाळ हें उणें काय करूं ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझें जाळूनि संचित । करीं वो उचित भेट देई ॥३॥ 


तुजविण मज कोण वो सोयरें । आणीक दुसरें पांडुरंगे ॥१॥ 
लागलीसे आस पाहा तुझें वास । रात्री वो दिवस लेखीं बोटीं ॥२॥ 
काम गोड मज न लगे हा धंदा । तुका ह्मणे सदा हें चि ध्यान ॥३॥ 


पढियंतें आह्यी तुजपाशीं मागावें । जीवींचें सांगावें हितगुज ॥१॥ 
पाळसील लळे दीन वो वत्सले । विठ्ठले कृपाळे जननिये ॥ध्रु.॥ 

जीव भाव तुझ्या ठेवियेला पायीं । तूं चि सर्वा ठायीं एक आह्यां ॥२॥ 
दुजियाचा संग लागों नेदीं वारा । नाहीं जात घरा आणिकांच्या ॥३॥ 
सर्वसत्ता एकी आहे तुजपाशीं । ठावें आहे देसी मागेन तें ॥४॥ 
ह्मणउनि पुढें मांडियेली आळी । थिंकोनियां चोळी डोळे तुका ॥५॥ 


कोण पर्वकाळ पहासील तीथ । होतें माझें चित्त कासावीस ॥१॥ 
पाठवीं भातुकें प्रेरीं झडकरी । नको राखों उरी पांडुरंगा ॥ध्रु.॥ 

न धरावा कोप मजवरी कांहीं । अवगुणी अन्यायी ह्मणोनियां ॥२॥ 
काय रडवीसी नेणतियां पोरां । जाणतियां थोरां याचिपरी ॥३॥ 
काय उभी कर ठेवुनियां कटीं । बुझावीं धाकुटीं लडिवाळें ॥४॥ 
तुका ह्मणे आतां पदरासी पिळा । घालीन निराळा नव्हे मग ॥५॥ 


कां हो देवा कांहीं न बोला चि गोष्टी । कां मज हिंपुटी करीतसा ॥१॥ 
कंठीं प्राण पाहें वचनाची आस । तों दिसे उदास धरिलें ऐसें ॥ध्रु.॥ 
येणें काळें बुंथी घेतलीसे खोल । कां नये विटाळ होऊं माझा ॥२॥ 
लाज वाटे मज ह्मणवितां देवाचा । न पुससी फुकाचा तुका ह्मणे ॥३॥ 


उचित तें काय जाणावें दुर्बळें । थोरिवेचें काळें तोंड देवा ॥१॥ 


देतों हाका कोणी नाइकती द्वारीं । ओस कोणी घरीं नाहींऐसें ॥ध्रु.॥ 
आलिया अतीता शब्द समाधान । करितां वचन कायवेंचे॥२॥ 
तुका ह्मणे तुह्यां साजे हें श्रीहरी । आह्णयी निलाजिरीं नाहीं ऐसीं ॥३॥ 


आह्ली मागो ऐसें नाहीं तुजपाशीं । जरीं तूं भीतोसि पांडुरंगा ॥१॥ 
पाहें विचारूनि आहे तुज ठावें । आह्णी धालों नावें तुझ्या एका ॥ध्रु.॥ 
क्रध्दिसिध्दि तुझें मुख्य भांडवल । हें तों आह्यां फोल भक्तीपुढें ॥२॥ 
तुका ह्मणे जाऊं वैकुंठा चालत । बैसोनि निश्चिंत सुख भोगू ॥३॥ 


न लगे हें मज तुझें ब्रह्मज्ञान । गोजिरे सगुण रूप पुरे ॥१॥ 

लागला उशीर पतितपावना | विसरोनि वचना गेलासि या ॥ध्रु.॥ 
जाळोनि संसार बैसलों अंगणीं । तुझे नाहीं मनीं मानसीं तें ॥२॥ 
तुका ह्मणे नको रागेजों विठ्ठला । उठीं देई मला भेटी आतां ॥३॥ 


कमोदिनी काय जाणे तो परिमळ । भ्रमर सकळ भोगीतसे ॥१॥ 

तैसें तुज ठावें नाहीं तुझें नाम । आह्यी च तें प्रेमसुख जाणों ॥ध्रु.॥ 

माते तृण बाळा दुधाची ते गोडी । ज्याची नये जोडी त्यासी कामा ॥२॥ 
तुका ह्मणे मुक्ताफळ शिंपीपोटीं । नाहीं त्याची भेटी भोग तिये ॥३॥ 


काय सांगों तुझ्या चरणांच्या सुखा । अनुभव ठाउका नाहीं तुज ॥१॥ 
बोलतां हें कैसें वाटे खरेपण । अमृताचे गुण अमृतासी ॥ध्रु.॥ 

आह्मी एकएका ग्वाही मायपुतें । जाणों तें निरुतें सुख दोघें ॥२॥ 

तुका ह्मणे आह्यां मोक्षाचा कांटाळा । कां तुह्यी गोपाळा नेणां ऐसें ॥३॥ 


देखोनियां तुझ्या रूपाचा आकार । उभा कटीं कर ठेवूनियां ॥१॥ 
तेणें माझ्या चित्ता होतें समाधान । वाटतें चरण न सोडावे ॥ध्रु.॥ 
मुखें गातो गीत वाजवितों टाळी । नाचतों राउळीं प्रेमसुखें ॥२॥ 
तुका ह्मणे मज तुझ्या नामापुढें । तुश हें बापुडे सकळी काळ ॥३॥ 


आतां येणेंविण नाहीं आह्यां चाड । कोण बडबड करी वांयां ॥१॥ 
सुख तें चि दुःख पुण्यपाप खरें । हें तों आह्यां बरे कळों आलें ॥ध्रु.॥ 
तुका ह्मणे वाचा वाईली अनंता । बोलायाचें आतां काम नाहीं ॥३॥ 


बोलों अबोलणें मरोनियां जिणें । असोनि नसणें जनि आह्यां ॥१॥ 
भोगीं त्याग जाला संगीं च असंग । तोडियेले लाग माग दोन्ही ॥२॥ 
तुका ह्मणे नव्हें दिसतों मी तैसा । पुसणें तें पुसा पांडुरंगा ॥३॥ 


अधिकार तैसा दावियेले मार्ग | चालतां हे मग कळों येतें ॥१॥ 
जाळूं नये नाव पावलेनि पार । मागील आधार बहुतांचा ॥२॥ 
तुका ह्मणे रोग वैदाचे अंगीं । नाहीं करी जगीं उपकार ॥३॥ 


संवसार तीहीं केला पाठमोरा । नाहीं द्रव्य दारा जया चित्तीं ॥१॥ 
शुभाशुभ नाहीं हर्षामर्ष अंगीं । जनार्दन जगीं होउनि ठेला ॥२॥ 
तुका ह्मणे देहें दिला एकसरें । जयासि दुसरें नाहीं मग ॥३॥ 


देहबुध्दि वसे लोभ जयां चित्तीं । आपुलें जाणती परावें जे ॥१॥ 
तयासि चालतां पाहिजे सिदोरी । दुःख पावे करी असत्य तो ॥२॥ 
तुका ह्मणे धर्म रक्षाया कारणें । छाया इच्छी उन्हें तापला तो ॥३॥ 


काळें खादला हा अवघा आकार । उत्पत्तिसंहारघडमोडी ॥१॥ 
वीज तो अंकुर आच्छादिला पोटीं । अनंता सेवटीं एकाचिया ॥२॥ 
तुका ह्मणे शब्दे व्यापिले आकाश । गुढार हें तैसें कळों नये ॥३॥ 


आणीक काळें न चले उपाय । धरावे या पाय विठोबाचे ॥१॥ 
अवघें चि पुण्य असे तया पोटीं । अवघिया तुटी होय पापा ॥ध्रु.॥ 
अवघें मोकळे अवघिया काळें । उध्दरती कुळें नरनारी ॥२॥ 
काळ वेळ नाहीं गर्भवासदुःखें । उच्चारितां मुखें नाम एक ॥३॥ 
तुका ह्मणे कांहीं न लगे सांडावें । सांगतसें भावें घेती तयां ॥४॥ 


कां रे माझा तुज न ये कळवळा । असोनि जवळा हृदयस्था ॥ ॥ 
अगा नारायणा निष्ठुरा निर्गुणा । केला शोक नेणां कंठस्फोट ॥ध्रु.॥ 
कां हें चित्त नाहीं पावलें विश्रांती । इंद्रियांची गति कुंटे चि ना ॥२॥ 
तुका ह्मणे कां रे धरियेला कोप । पाप सरलें नेणों पांडुरंगा ॥३॥ 


दीनानाथा तुझीं ब्रिदें चराचर । घेसील कैवार शरणागता ॥१॥ 
पुराणीं जे तुझे गर्जती पवाडे । ते आह्यां रोकडे कळों आले ॥ध्रु.॥ 
आपुल्या दासांचें न साहासी उणें । उभा त्याकारणें राहिलासी ॥२॥ 
चक्र गदा हातीं आयुधे अपारें । न्यून तेथें पुरें करूं धावें ॥३॥ 

तुका ह्मणे तुज भक्तीचें कारण । करावया पूर्ण अवतार ॥४॥ 


वर्णू महिमा ऐसी नाहीं मज वाचा । न बोलवे साचा पार तुझा ॥१॥ 
ठायींची हे काया ठेविली चरणीं । आतां ओवाळुनि काय सांडूं ॥ध्रु.॥ 
नाहीं भाव ऐसा करूं तुझी सेवा । जीव वाहूं देवा तो ही तुझा ॥२॥ 
मज माझें कांहीं न दिसे पाहातां । जें तुज अनंता समपविं ॥३॥ 
तुका ह्मणे आतां नाहीं मज थार । तुझे उपकार फेडावया ॥४॥ 


नाहीं सुख मज न लगे हा मान । न राहे हें जन काय करूं ॥१॥ 
देहउपचारें पोळतसे अंग । विषतुल्य चांग मिष्टान्न तें ॥ध्रु.॥ 
नाइकवे स्तुति वाणितां थोरीव । होतो माझा जीव कासावीस ॥२॥ 
तुज पावें ऐसी सांग कांहीं कळा । नको मृगजळा गोवूं मज ॥३॥ 
तुका ह्मणे आतां करीं माझें हित । काढावें जळत आगींतूनि ॥४॥ 


न मिळो खावया न वाढो संतान । परि हा नारायण कृपा करो ॥१॥ 
ऐसी माझी वाचा मज उपदेशी । आणीक लोकांसी हें चि सांगे ॥ध्रु.॥ 
विटंबो शरीर होत कां विपत्ति । परि राहो चित्तीं नारायण ॥२॥ 

तुका ह्मणे नासिवंत हें सकळ । आठवे गोपाळ तें चि हित ॥३॥ 


पिंड पोसावे हें अधमाचें ज्ञान । विलास मिष्टान्न करूनियां ॥१॥ 
शरीर रक्षावे हा धर्म बोलती । काय असे हातीं तयाचिया ॥ध्रु.॥ 
क्षणभंगुर हें जाय न कळतां । ग्रास गिळी सत्ता नाहीं हातीं ॥२॥ 
कर्वतिलीं देहें कापियेलें मांस । गेले वनवासा शुकादिक ॥३॥ 
तुका ह्मणे राज्य करितां जनक । अग्नीमाजी एक पाय जळे ॥४॥ 


जरी माझी कोणी कापितील मान । तरी नको आन वदों जिव्हे ॥१॥ 
सकळां इंद्रियां हे माझी विनंती । नका होऊं परतीं पांडुरंगा ॥ध्रु.॥ 
आणिकांची मात नाइकावी कानीं । आणीक नयनीं न पाहावें ॥२॥ 


चित्ता तुवां पायीं रहावें अखंडित । होउनी निश्‍चित एकविध ॥३॥ 
चला पाय हात हें चि काम करा । माझ्या नमस्कारा विठोबाच्या ॥४॥ 
तुका ह्मणे तुह्यां भय काय करी । आमुचा कैवारी नारायण ॥५॥ 


करिसी तें देवा करीं माझें सुखें । परी मी त्यासी मुखें न ह्मणें संत ॥१॥ 
जया राज्य द्रव्य करणें उपार्जना । वश दंभमाना इच्छे जाले ॥ध्रु.॥ 
जगदेव परी निवडीन निराळे । ज्ञानाचे आंधळे भारवाही ॥२॥ 

तुका ह्मणे भय न धरीं मानसीं । ऐसियाचे विशीं करितां दंड ॥३॥ 


ह्मणविती ऐसे आइकतों संत । न देखीजे होत डोळां कोणीं ॥१॥ 
ऐसियांचा कोण मानितें विश्वास । निवडे तो रस घाईंडाईं ॥ध्रु.॥ 
पर्जन्याचे काळीं वाहाळाचे नद । ओसरतां बुंद न थारे चि ॥२॥ 
हिऱ्या ऐशा गारा दिसती दूरोन । तुका ह्मणे घन न भेटे तों ॥३॥ 


अतिवाद लावी । एक बोट सोंग दावी ॥१॥ 
त्याचा बहुरूपी नट । नव्हे वैष्णव तो चाट ॥ध्रु.॥ 
प्रतिपादी वाळी । एक पुजी एका छळी ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाहीं । भूतदया ज्याचे ठायीं ॥३॥ 


पोटाचे ते नट पाहों नये छंद । विषयांचे भेद विषयरूप ॥१॥ 

अथाअ परमार्थ कैसा घडों सके । चित्त लोभी भीके सोंग वांयां ॥ध्रु.॥ 
देवाचीं चरित्रें दाखविती लीळा । लाघवाच्या कळा मोहावया ॥२॥ 
तुका ह्मणे चित्तीं राहे अभिळास | दोघां नरकवास सारिखा चि ॥३॥ 


भुंकती तीं द्यावी भुंको । आपण त्यांचें नये शिकों ॥१॥ 
भाविकांनीं दुर्जनाचें । मानूं नये कांहीं साचें ॥ध्रु.॥ 
होइल तैसें बळ । फजीत करावे ते खळ ॥२॥ 

तुका ह्मणे त्यांचें । पाप नाहीं ताडणाचें ॥३॥ 


जप करितां राग । आला जवळी तो मांग ॥१॥ 
नको भोंवतालें जगीं । पाहों जवळी राख अंगीं ॥ध्रु.॥ 
कुडयाची संगती। सदा भोजन पंगती ॥२॥ 


तुका ह्मणे ब्रह्म । साधी विरहित कर्म ॥३॥ 


कांहीं च मी नव्हें कोणिये गांवींचा । एकट ठायींचा ठायीं एक ॥१॥ 
नाहीं जात कोठे येत फिरोनियां । अवघें चि वांयांविण बोलें ॥ध्रु.॥ 
नाहीं मज कोणी आपुलें दुसरें । कोणाचा मी खरें कांहीं नव्हे ॥२॥ 
नाहीं आह्यां ज्यावें मरावे लागत । आहों अखंडित जैसे तैसे ॥३॥ 
तुका ह्मणे नांवरूप नाहीं आह्यां । वेगळा हया कर्मा अकर्मासी ॥४॥ 


लोहगावांस परचक्रवेढा पडला - अभंग 


न देखवे डोळां ऐसा हा आकांत । परपीडे चित्त दुःखी होतें ॥१॥ 
काय तुह्यी येथें नसालसें जालें । आह्णीं न देखिलें पाहिजे हें ॥ध्रु.॥ 
परचक्र कोठें हरिदासांच्या वासें । न देखिजेत देशें राहातिया ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझी लाजविली सेवा । हीनपणें देवा जिणें जालें ॥३॥ 


काय म्यां मानावें हरिकथेचें फळ । तरिजे सकळ जनीं ऐसें ॥१॥ 
उच्छेद तो असे हा गे आरंभला । रोकडें विठ्ठला परचक्र ॥ध्रु.॥ 
पापाविण नाहीं पाप येत पुढें । साक्षसी रोकडें साक्ष आलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे जेथें वसतील दास । तेथें तुझा वास कैसा आतां ॥३॥ 


भीत नाहीं आतां आपुल्या मरणा । दुःखी होतां जना न देखवे ॥१॥ 
आमची तो जाती ऐसी परंपरा । कां तुह्ली दातारा नेणां ऐसें ॥ध्रु.॥ 
भजनीं विक्षेप तें चि पैं मरण । न वजावा क्षण एक वांयां ॥२॥ 

तुका ह्मणे नाहीं आघाताचा वारा । ते स्थळीं दातारा ठाव मागें ॥३॥ 
॥३॥ 


फिरंगी वाखर लोखंडाचे विळे । परि ते निराळे गुणमोल ॥१॥ 
पायरी प्रतिमा एक चि पाषाण । परि तें महिमान वेगळालें ॥२॥ 
तुका ह्मणे तैशा नव्हतील परी । संतजना सरी सारिख्रिया ॥३॥ 


कोण जाणे कोणा घडे उपासना । कोण या वचनाप्रति पावे ॥१॥ 
आतां माझा श्रोता वक्ता तूं चि देवा । करावी ते सेवा तुझी च मां ॥ध्रु.॥ 
कुशळ चतुर येथें न सरते । करितील रिते तर्क मते ॥२॥ 


तुका ह्मणे जालें पेणें एके घरीं । मज आणि हरी तुह्यां गांठी ॥३॥ 


आमचा विनोद तें जगा मरण । करिती भावहीण देखोवेखीं ॥१॥ 
न कळे सतंत हिताचा विचार । तों हे दारोदार खाती फेरे ॥ध्रु.॥ 
वंदिलें वंदावें निंदिलें निंदावें । एक गेलें जावें त्याचि वाटा ॥२॥ 
तुका ह्मणे कोणी नाइके सांगतां । होती यमदूता वरपडे ॥३॥ 


दीप घेउनियां धुंडिती अंधार । भेटे हा विचार अघटित ॥१॥ 
विष्णुदास आह्मी न भ्यों कळिकाळा । भुलों मृग्जळा न घडे तें ॥ध्रु.॥ 
उधळितां माती रविकळा मळे । हें कैसें न कळे भाग्यहीना ॥२॥ 
तुका ह्मणे तृणें झांके हुताशन । हें तंव वचन वाउगें चि ॥३॥ 


नटनाटयें अवघें संपादिलें सोंग । भेद दाऊं रंग न पालटे ॥१॥ 
मांडियेला खेळ कौतुक बहुरूप । आपुलें स्वरूप जाणतसों ॥ध्रु.॥ 
स्फटिकाची शिळा उपाधि न मिळे । भाव दावी पिवळे लाल संगे ॥२॥ 
तुका ह्मणे आम्ही या जनाविरहित । होऊनि निश्चिंत क्रीडा करूं ॥३॥ 


तुजविण वाणीं आणिकांची थोरी । तरी माझी हरी जिव्हा झडो ॥१॥ 
तुजविण चित्ता आवडे आणीक । तरी हा मस्तक भंगो माझा ॥ध्रु.॥ 
नेत्री आणिकांसि पाहीन आवडी । जातु ते चि घडी चांडाळ हे ॥२॥ 
कथामृतपान न करिती श्रवण । काय प्रयोजन मग यांचें ॥३॥ 

तुका ह्मणे काय वांचून कारण | तुज एक क्षण विसंबतां ॥४॥ 


स्वामींचे स्त्रीने स्वामींस कठिण उत्तरें केलीं - अभंग 


मज चि भोंवता केला येणें जोग । काय याचा भोग अंतरला ॥१॥ 
चालोनियां घरा सर्व सुखें येती । माझी तों फजीती चुके चि ना ॥ध्रु.॥ 
कोणाची बाईल होऊनियां वोठूं । संवसारीं काढूं आपदा किती ॥२॥ 
काय तरी देऊं तोडितील पोरें । मरतीं तरी बरें होतें आतां ॥३॥ 
कांहीं नेदी वांचों धोवियेलें घर । सारवावया ढोर शेण नाहीं ॥४॥ 
तुका ह्मणे रांड न करितां विचार । वाहुनियां भार कुथे माथां ॥५॥ 


काय नेणों होता दावेदार मेला । वैर तो साधिला होउनि गोहो ॥१॥ 


किती सर्वकाळ सोसावें हें दुःख । किती लोकां मुख वासूं तरीं ॥ध्रु.॥ 
झवे आपुली आई काय माझें केलें । धड या विठ्ठलें संसाराचे ॥२॥ 
तुका ह्मणे येती बाईले असडे । का£>फ्दोनियां रडे हांसे कांहीं ॥३॥ 


गोणी आली घरा । दाणे खाऊं नेदी पोरा ॥१॥ 
भरी लोकांची पांटोरी । मेला चोरटा खाणोरी ॥ध्रु.॥ 
खवळली पिसी । हाता झोंबे जैसी लांसी ॥२॥ 
तुका ह्मणे खोटा । रांडे संचिताचा सांटा ॥३॥ 


आतां पोरा काय खासी । गोहो जाला देवलसी ॥१॥ 
डोचकें तिंबी घातल्या माळा | उदमाचा सांडी चाळा ॥ध्रु.॥ 
आपल्या पोटा केली थार । आमचा नाहीं येसपार ॥२॥ 
हातीं टाळ तोंड वासी। गाय देउळीं । देवापासीं ॥३॥ 
आतां आह्मी करूं काय । न वसे घरीं राणा जाय ॥४॥ 
तुका ह्मणे आतां धीरी । आझुनि नाहीं जालें तरी ॥५॥ 


बरें जालें गेलें । आजी अवघें मिळालें ॥१॥ 

आतां खाईन पोटभरी । ओल्या कोरडया भाकरी ।ध्रु.॥ 
किती तरी तोंड। याशीं वाजवूं मी रांड ॥२॥ 

तुका बाइले मानवला । चीथू करूनियां बोला ॥३॥ 


न करवे धंदा । आइता तोंडीं पडे लोंदा ॥१॥ 

उठितें तें कुटितें टाळ । अवघा मांडिला कोल्हाळ ॥ध्रु.॥ 
जिवंत चि मेले। लाजा वाटुनियां प्याले ॥२॥ 

संसाराकडे । न पाहाती ओस पडे ॥३॥ 

तळमळती यांच्या रांडा । घालिती जीवा नांवें धोंडा ॥४॥ 
तुका ह्मणे बरें जालें । घे गे बाइले लीहिलें ॥५॥ 


कोण घरा येतें आमुच्या काशाला । काय ज्याचा त्याला नाहीं धंदा ॥१॥ 
देवासाटीं जालें ब्रह्मांड सोड्रें । कोमळया उत्तरें काय वेचे ॥ध्रु.॥ 

मानें पाचारितां नव्हे आराणुक । ऐसे येती लोक प्रीतीसाटीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे रांडे नावडे भूषण । कांतेलेंसें श्‍वान पाठीं लागे ॥३॥ 


॥७७|| 


भाव धरी तया तारील पाषाण । दुर्जना सज्जन काय करी ॥१॥ 
करितां नव्हे नीट श्वानाचें हें पुंस । खापरा परीस काय करी ॥ध्रु.॥ 
काय करिल तया साकरेचें आळें । बीज तैसीं फळें येती तया ॥२॥ 
तुका ह्मणे वज्र भंगे एक वेळ । कठीण हा खळ तयाहूनी ॥३॥ 


इच्छावें ते जवळी आलें । काय बोलें कारण ॥१॥ 
नामरूपीं पडिली गांठी । अवघ्या गोष्टी सरल्या ॥ध्रु.॥ 
मुकियाचे परी जीवीं । साकर जेवों खादली ॥२॥ 
तुका ह्मणे काय बोलें । आतां भलें मौन्य ची ॥३॥ 


साधनें तरी हीं च दोन्ही । जरी कोणी साधील ॥१॥ 
परद्रव्य परनारी । याचा धरीं विटाळ ॥ध्रु.॥ 
देवभाग्यें घरा येती । संपत्ती त्या सकळा ॥२॥ 
तुका ह्मणे तें शरीर । गृह भांडार देवाचें ॥३॥ 


आह्यासाठीं अवतार । मत्स्यकूर्मादि सूकर ॥१॥ 

मोहें धांवे घाली पान्हा । नांव घेतां पंढरीराणा ॥ध्रु.॥ 
कोठें न दिसे पाहतां। उडी घाली अवचिता ॥२॥ 

सुख ठेवी आह्यासाठीं । दुःख आपणची घोंटी ॥३॥ 
आह्यां घाली पाठीकडे । पुढें कळिकाळाशीं भिडे ॥४॥ 
तुका ह्मणे कृपानीधी । आह्यां उतरीं नांवेमधीं ॥५॥ 


रवि रश्मिकळा | नये काढितां निराळा ॥१॥ 

तैसा आह्यां जाला भाव । अंगीं जडोनि ठेला देव ॥ध्रु.॥ 
गोडी साकरेपासुनी। कैसी निवडती दोन्ही ॥२॥ 

तुका ह्मणे नाद उठी । विरोनि जाय नभा पोटीं ॥३॥ 


थोडें परी निरें । अविट तें घ्यावें खरें ॥१॥ 
घ्यावें जेणें नये तुटी । बीज वाढे बीजा पोटीं ॥ध्रु.॥ 
चित्त ठेवीं ग्वाही । आणिकांशीं चाड नाहीं ॥२॥ 


आपलें तें हित फार । तुका ह्मणे खरें सार ॥३॥ 


अवघे देव साध । परी या अवगुणांचा बाध ॥१॥ 
ह्मणउनी नव्हे सरी । राहे एका एक दुरी ॥ध्रु.॥ 

ऊंस कांदा एक आळां । स्वाद गोडीचा निराळा ॥२॥ 
तुका ह्मणे नव्हे सरी । विष अमृताची परी ॥३॥ 


शांतीपरतें नाहीं सुख । येर अवघें ची दुःख ॥१॥ 
ह्मणउनी शांति धरा । उतराल पैल तीरा ॥ध्रु.॥ 
खवळलिया कामक्रोधीं। अंगी भरती आधिव्याधी ॥२॥ 
ह्मणे त्रिविध ताप । जाती मग आपेंआप ॥३॥ 


गोडीपणें जैसा गुळ । तैसा देव जाला सकळ ॥१॥ 
आतां भजों कवणे परी । देव सबाहय अंतरीं ॥ध्रु.॥ 
उदका वेगळा। नव्हे तरंग निराळा ॥२॥ 

हेम अळंकारा नामीं । तुका ह्मणे तैसे आह्यी ॥३॥ 


परमेष्ठिपदा । तुच्छ करिती सर्वदा ॥१॥ 

हें चि ज्यांचे धन । सदा हरीचें स्मरण ॥ध्रु.॥ 
इंद्रपदादिक भोग । भोग नव्हे तो भवरोग ॥२॥ 
सार्वभौमराज्य । त्यांसि कांहीं नाहीं काज ॥३॥ 
पाताळींचें आधिपत्य । ते तों मानिती विपत्य ॥४॥ 
योगसिध्दिसार। ज्यासि वाटे तें असार ॥५॥ 
मोक्षायेवढें सुख । सुख नव्हे चि तें दुःख ॥६॥ 
तुका ह्मणे हरीविण । त्यासि अवघा वाटे सिण ॥७॥ 


मोहोऱ्याच्या संगें । सुत नव्हे आगीजोगें ॥१॥ 
नाहीं तरी त्याचें भक्ष । काय सांगणें ते साक्ष ॥ध्रु.॥ 
स्वामीचिया अंगें । रूप नव्हे कोणाजोगें ॥२॥ 
तुका ह्मणे खोडी । देवमणी न देती दडी ॥३॥ 


मजसवें नको चेष्टा । नव्हे साळी कांहीं कोष्टा ॥१॥ 


बैस सांडोनि दिमाख । जाय काळें करीं मुख ॥ध्रु.॥ 
येथें न सरे चार। हीण आणीक वेव्हार ॥२॥ 
तुका विष्णुदास । रस जाणतो नीरस ॥३॥ 


भाव देवाचें उचित । भाव तोचि भगवंत ॥१॥ 
धन्यधन्य शुध्द जाती । संदेह कैंचा तेथें चित्तीं ॥ध्रु.॥ 
बहुत बराडी । देवजवळी आवडी ॥२॥ 

तुका ह्मणे हें रोकडें । लाभ अधिकारी चोखडे ॥३॥ 


गौरव गौरवापुरतें । फळ सत्याचे संकल्प ॥१॥ 
कठिण योगाहुनि क्षम । ओकलिया होतो श्रम ॥ध्रु.॥ 
पावलें मरे सिवेपाशीं। क्लेश उरत ते क्लेशीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे बहु आणी । कठिण निघालिया रणीं ॥३॥ 


न संडी अवगुण । वर्मे मानीतसे सिण ॥१॥ 

भोग देतां करिती काई । फुटतां यमदंडें डोई ॥ध्रु.॥ 
पापपुण्यझाडा । देतां तेथें मोटी पीडा ॥२॥ 

तुका ह्मणे बोला । माझ्या सिणती विठ्ठला ॥३॥ 


पावे ऐसा नाश । अवघियां दिला त्रास ॥१॥ 
अविटाचा केला संग । सर्व भोगी पांडुरंग ॥ध्रु.॥ 
आहता च पाक । संयोगाचा सकळिक ॥२॥ 
तुका ह्मणे धणी । सीमा राहिली होऊनी ॥३॥ 


दुर्बळ हें अवघें जन । नारायणीं विमुख ॥१॥ 

झाडोनियां हात जाती । पात्र होतीं दंडासी ॥ध्रु.॥ 

सिदोरी तें पापपुण्य । सवेसिण भिकेचा ॥२॥ 

तुका ह्मणे पडिला वाहो । कैसा पाहा हो लटिक्याचा ॥३॥ 


वाजतील तुरें । येणें आनंदें गजरें ॥१॥ 
जिंकोनियां अहंकार । पावटणी केलें शिर ॥ध्रु.॥ 
काळा नाहीं वाव । परा श्रमा कोठें ठाव ॥२॥ 


तुका ह्मणे आतां । सोपें वैकुंठासी जातां ॥३॥ 


झाड कल्पतरू । न करी याचकीं आव्हेरू ॥१॥ 
तुह्यी सवाअ सर्वोत्तम । ऐसे विसरतां धर्म ॥ध्रु.॥ 
परिसा तुमचें देणें | तो त्या जागे अभिमानें ॥२॥ 
गाऱ्हाण्यानें तुका । गर्जे मारुनियां हाका ॥३॥ 


वसवावें घर । देवें बरें निरंतर ॥१॥ 

संग आसनीं शयनीं । घडे भोजनीं गमनीं ॥ध्रु.॥. 
संकल्प विकल्प | मावळोनि पुण्यपाप ॥२॥ 
तुका ह्मणे काळ । अवघा गोविंदें सुकाळ ॥३॥ 


येथील हा ठसा । गेला पडोनियां ऐसा ॥१॥ 

घरीं देवाचे अबोला । त्याची ते चि सवे त्याला ॥ध्रु॥. 
नाहीं पाहावें लागत। एकाएकीं च ते रित ॥२॥ 

तुका ह्मणे जन । तयामध्यें येवढें भिन्न ॥३॥ 


. करितां देवार्चन । घरा आले संतजन ॥१॥ 

देव सारावे परते । संत पूजावे आरते ॥ध्रु.॥. 
शाळिग्राम विष्णुमूर्ती । संत हो का भलते याती ॥२॥ 
तुका ह्मणे संधी । अधिक वैष्णवांची मांदी ॥३॥ 


. ज्याची खरी सेवा । त्याच्या भय काय जीवा ॥१॥ 
करितां स्वामीसवें वाद । अधिक अधिक आनंद ॥ध्रु.॥. 
असावा तो धर्म । मग साहों जातें वर्म ॥२॥ 

वदे वाग्देवी । तुका विठ्ठली गौरवी ॥३॥ 


. देवें जीव धाला । संसार तो कडू झाला ॥१॥ 
ते चि येतील ढेंकर । आनंदाचे हरिहर ॥ध्रु.॥. 
वेधी आणिकांस । ऐसा जया अंगीं कस ॥२॥ 
तुका ह्मणे भुक । येणें न लगे आणीक ॥३॥ 


. नाम साराचें ही सार । शरणागत यमकिंकर ॥१॥ 
उतमातम । वाचे बोला पुरुषोत्तम ॥ध्रु.॥. 


नाम जपतां चंद्रमौळी । नामें तरला वाल्हा कोळी ॥२॥ 
तुका म्हणे वर्णू काय । तारक विठोबाचे पाय ॥३॥ 


. गातो भाव नाहीं अंगीं । भूषण करावया जगीं ॥१॥ 
परि तूं पतितपावन । करीं साच हें वचन ॥ध्रु.॥. 

मुखें ह्मणवितों दास । चित्तीं माया लोभ आस ॥५॥ 
तुका ह्मणे दावीं वेश | तैसा अंतरीं नाहीं लेश ॥३॥ 


. द्रव्य असतां धर्म न करी । नागविला राजद्वारीं ॥१॥ 

माय त्यासि व्याली जेव्हां । रांड सटवी नव्हती तेव्हां ॥ध्रु.॥. 
कथाकाळीं निद्रा लागे । कामीं श्‍्वानापरी जागे ॥२॥ 

भोग स्त्रियेसि देतां लाजे । वस्त्र दासीचें घेउनि निजे ॥३॥ 
तुका ह्मणे जाण । नर गाढवाहुनी हीन ॥४॥ 


. मुखें बोले ब्रह्मज्ञान । मनीं धनअभिमान ॥१॥ 
ऐशियाची करी सेवा । काय सुख होय जीवा ॥ध्रु.॥. 
पोटासाठीं संत । झाले कलींत बहुत ॥२॥ 

विरळा ऐसा कोणी । तुका त्यासि लोटांगणी ॥३॥ 


माझें ह्मणतां याला कां रे नाहीं लाज । कन्या पुत्र भाज धन वित्त ॥१॥ 
कोणी सोडवी ना काळाचे हातींचें । एकाविणें साचें नारायणा ॥२॥ 
तुका ह्मणे किती सांगावें चांडाळा । नेणे जीवकळा कोण्या जीतो ॥३॥ 


आंधळयासि जन अवघे चि आंधळे । आपणासि डोळे दृष्टी नाहीं ॥१॥ 
रोग्या विषतुल्य लागे हें मिष्टान्न । तोंडासि कारण चवी नाहीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे शुध्द नाहीं जो आपण । तया त्रिभुवन अवघें खोटें ॥३॥ 


छळी विष्णुदासा कोणी । त्याची अमंगळ वाणी ॥१॥ 
येऊं न द्यावा समोर । अभागी तो दुराचार ॥ध्रु.॥ 
नावडे हरिकथा । त्याची व्यभिचारीण माता ॥२॥ 
तुका ह्मणे याति । भ्रष्ट तयाचि ते मति ॥३॥ 


बोलविसी तैसें आणीं अनुभवा । नाहीं तरी देवा विटंबना ॥१॥ 
मिठेंविण काय करावें मिष्टान्न । शव जीवेंविण श्रृंगारिले ॥ध्रु.॥ 


संपादणीविण विटंबिले सोंग । गुणेंविण चांग रूप हीन ॥२॥ 
कन्यापुत्रेंविण मंगळदायकें । वेचिलें हें फिके द्रव्य तरी ॥३॥ 
तुका ह्मणे तैसी होते मज परी । न देखे अंतरीं प्रेमभाव ॥४॥ 


अंगीं ज्वर तया नावडे साकर । जन तो इतर गोडी जाणे ॥१॥ 
एकाचिये तोंडीं पडिली ते माती । अवघे ते खाती पोटभरी ॥ध्रु.॥ 
चारितां बळें येत असे दांतीं । मागोनियां घेती भाग्यवंत ॥२॥ 
तुका ह्मणे नसे संचित हें बरें । तयासि दुसरें काय करी ॥३॥ 


धिग जीणें तो बाईले आधीन । परलोक मान नाही दोन्ही ॥१॥ 
धिग जीणें ज्याचे लोभावरी मन । अतीतपूजन घडे चि ना ॥ध्रु.॥ 
धिग जीणें आळस निद्रा जया फार । अमित आहार अघोरिया ॥२॥ 
धिग जीणें नाहीं विवेक वैराग्य । झुरे मानालागीं साधुपणा ॥३॥ 
तुका ह्मणे धिग ऐसे जाले लोक । निंदक वादक नरका जाती ॥४॥ 


अरे हें देह व्यर्थ जावें । ऐसें जरी तुज व्हावें । द्यूतकर्म मनोभावें । सारीपाट खेळावा ॥१॥ 

मग कैचें हरिचें नाम । निजेलिया जागा राम । जन्मोजन्मींचा अधम । दुःख थोर धिलें ॥ध्रु.॥ 
विषयसुखाचा लंपट । दासीगमनीं अतिधीट । तया तेचि वाट । अधोगती जावया ॥२॥ 

अणीक एक कोड । नरका जावयाची चाड। तरी संतनिंदा गोड । करीं कवतुकें सदा ॥३॥ 

तुका ह्मणे ऐसें । मना लावी राम पिसे । नाहीं तरी आलिया सायासें । फुकट जासी ठकोनी ॥४॥ 


अवघें ब्रह्मरूप रिता नाहीं ठाव । प्रतिमा तो देव कैसा नव्हे ॥१॥ 
नाहीं भाव तया सांगावें ते किती । आपुल्याला मतीं पाषांडिया ॥ध्रु.॥ 
जया भावें संत बोलिले वचन । नाहीं अनुमोदन शाब्दिकांसि ॥२॥ 
तुका ह्मणे संतीं भाव केला बळी । न कळतां खळीं दूषिला देव ॥३॥ 


एक तटस्थ मानसीं । एक सहज चि आळसी ॥१॥ 
दोन्ही दिसती सारिखीं । वर्म जाणे तो पारखी ॥ध्रु.॥ 
एक ध्यानीं करिती जप । एक बैसुनि घेती झोप ॥२॥ 
एकां सर्वस्वाचा त्याग। एकां पोटासाठीं जोग ॥३॥ 
एकां भक्ति पोटासाठीं । एकां देवासवें गांठी ॥४॥ 

वर्म पोटीं एका । फळें दोन ह्मणे तुका ॥५॥ 


काय कळे बाळा । बाप सदैव दुबळा ॥१॥ 

आहे नाहीं हें न कळे । हातीं काय कोण्या वेळे ॥ध्रु.॥ 
देखिलें तें दृष्टी । मागे घालूनियां मिठी ॥२॥ 

तुका ह्मणे भावें । माझ्या मज समजावें ॥३॥ 


भजन घाली भोगावरी । अकर्तव्य मनीं धरी ॥१॥ 
धिग त्याचें साधुपण । विटाळूनी वर्ते मन ॥ध्रु.॥ 
नाहीं वैराग्याचा लेश | अर्थचाड जावें आस ॥२॥ 
हें ना तें सें जालें । तुका ह्मणे वांयां गेलें ॥३॥ 


एकादशीस अन्न पान । जे नर करिती भोजन । श्वानविष्ठे समान । अधम जन तो एक ॥१॥ 

ऐका व्रतार्चे महिमान। नेमे आचरती जन । गाती ऐकतीं हरिकीर्तन । ते समान विष्णूशीं ॥ध्रु.॥ 
अशुध्द विटाळसीचें खळ । विडा भक्षितां तांबूल । सांपडे सबळ । काळाहातीं न सुटे ॥२॥ 

सेज बाज विलास भोग । करी कामिनीशीं संग । तया जोडे क्षयरोग । जन्मव्याधी बळिवंत ॥३॥ 
आपण न वजे हरिकीर्तना । अणिकां वारी जातां कोणा । त्याच्या पापें जाणा | ठेंगणा महा मेरु ॥४॥ 
तया दंडी यमदूत । जाले तयाचे अंकित । तुका ह्मणे व्रत । एकादशी चुकलीया ॥५॥ 


करवितां व्रत अर्धे पुण्य लाभे । मोडवितां दोघे नरका जाती ॥१॥ 
शुध्दबुध्दि होय दोघां एक मान । चोरासवें कोण जिवें राखे ॥ध्रु.॥ 
आपुलें देऊनी आपुला चि घात । न करावा थीत जाणोनियां ॥२॥ 
देऊनियां वेच धाडी वाराणसी । नेदावें चोरासि चंद्रबळ ॥३॥ 
तुका ह्मणे तप तीर्थ व्रत याग । भक्ति हे मारग मोडूं नये ॥४॥ 


इनामाची भरली पेठ । वाहाती दाट मारग ॥१॥ 
अवघेची येती वाण । अवघे शकुन लाभाचे ॥ध्रु.॥ 
अडचणी त्या केल्या दुरी । देण्या उरी घेण्याच्या ॥२॥ 
तुका ह्मणे जोडी जाली । ते आपुली आपणा ॥३॥ 


वेदाचे गव्हर न कळे पाठकां । अधिकार लोकां नाहीं येरां ॥१॥ 
विठोबाचें नाम सुलभ सोपारें । तारी एक सरे भवसिंधु ॥ध्रु.॥ 
जाणत्या असाध्य मंत्र तंत्र काळ । येर तो सकळ मूढ लोक ॥२॥ 
तुका ह्मणे विधि निषेध लोपला । उच्छेद या जाला मारगाचा ॥३॥ 


विधीनें सेवन । विषयत्यागातें समान ॥१॥ 

मुख्य धर्म देव चित्तीं । आदि अवसान अंतीं ॥ध्रु.॥ 
बहु अतिशय खोटा । तर्के होती बहु वाटा ॥२॥ 
तुका ह्मणे भावें । कृपा करीजेते देवें ॥३॥ 


येथीचिया अळंकारें । काय खरें पूजन ॥१॥ 
वैकुंठींच्या लावूं वाटा |सर्व साटा ते ठायीं ॥ध्रु.॥ 
येथीचिया नाशवंतें । काय रितें चाळवूं ॥२॥ 
तुका ह्मणे वैष्णव जेन । माझे गण समुदाय ॥३॥ 


उजळावया आलों वाटा । खरा खोटा निवाड ॥१॥ 
बोलविले बोल बोलें । धनीविठ्ठला सन्निध ॥ध्रु.॥ 
तरी मनीं नाहीं शंका । बळें एका स्वामीच्या ॥२॥ 
तुका ह्मणे नये आह्यां | पुढें कामा गबाळ ॥३॥ 


बोलावें तें धर्मा मिळे । बरे डोळे उघडूनि ॥१॥ 
काशासाठीं खावें शेण । जेणें जन थुंकी तें ॥ध्रु.॥ 
दुर्जे ऐसें काय बळी । जें या जाळी अग्नीसि ॥२॥ 
तुका ह्मणे शूर रणीं । गांढें मनीं बुरबुरी ॥३॥ 


बरा कुणबी केलों । नाहीं तरि दंभेंचि असतों मेलों ॥१॥ 
भलें केलें देवराया । नाचे तुका लागे पायां ॥ध्रु.॥ 

विद्या असती कांहीं । तरी पडतों अपायीं ॥२॥ 

सेवा चुकतों संताची । नागवण हे फुकाची ॥३॥ 

गर्व होता ताठा । जातों यमपंथें वाटा ॥४॥ 

तुका ह्मणे थोरपणें । नरक होती अभिमानें ॥५॥ 


दाता नारायण । स्वयें भोगिता आपण ॥१॥ 
आतां काय उरलें वाचे । पुढें शब्द बोलायाचे ॥ध्रु.॥ 
देखती जे डोळे । रूप आपुलें तें खेळे ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाद । जाला अवघा गोविंद ॥३॥ 


कृपा करुनी देवा । मज साच तें दाखवा ॥१॥ 
तुह्यी दयावंत कैसे । कीर्ति जगामाजी वसे ॥ध्रु.॥ 
पाहोनियां डोळां । हाती ओढवाल काळा ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा । माझा करावा कुठावा ॥३॥ 


ठायींची ओळखी । येइल टाकुं टाका सुखीं ॥१॥ 
तुमचा जाईल ईमान । माझे कपाळीं पतन ॥ध्रु.॥ 
ठेविला तो ठेवा। अभिळाषें बुडवावा ॥२॥ 

मनीं न विचारा । तुका ह्मणे हे दातारा ॥३॥ 


तुझें वर्म ठावें । माझ्या पाडियेलें भावें ॥१॥ 
रूप कासवाचे परी । धरुनि राहेन अंतरीं ॥ध्रु.॥ 
नेदी होऊं तुटी । मेळवीन दृष्टादृष्टी ॥२॥ 

तुका ह्मणे देवा । चिंतन ते तुझी सेवा ॥३॥ 


गहूं एकजाती । परी त्या पाधाणी नासिती ॥१॥ 
वर्म जाणावें तें सार । कोठें काय थोडें फार ॥ध्रु.॥ 
कमाईच्या सारें । जाति दाविती प्रकार ॥२॥ 
तुका ह्मणे मोल । गुणा मिथ्या फिके बोल ॥३॥ 


पुण्यवंत व्हावें । घेतां सज्जनांची नांवें ॥१॥ 
नेघे माझे वाचे तुटी । महा लाभ फुकासाठी ॥ध्रु.॥ 
विश्रांतीचा ठाव । पायीं संतांचिया भाव ॥२॥ 
तुका ह्मणे जपें । संतांचिया जाती पापें ॥३॥ 


देव होईजेत देवाचे संगती । पतन पंगती जगाचिया ॥१॥ 

दोहींकडे दोन्ही वाहातील वाटा । करितील सांटा आपुलाला ॥ध्रु.॥ 
दाखविले परी नाहीं वर्जिजेतां । आला तो तो चित्ता भाग भरा ॥२॥ 
तुका ह्मणे अंगीं आवडीचें बळ । उपदेश मूळबीजमात्र ॥३॥ 


शोधिसील मूळें । त्याचें करीसी वाटोळें ॥१॥ 


ऐसे संतांचे बोभाट । तुझे बहु जाले तट ॥ध्रु.॥ 
लौकिका बाहेरी । घाली रोंखीं जया धरी ॥२॥ 
तुका ह्मणे गुण । तुझा लागलिया शून्य ॥३॥ 


वैद वाचविती जीवा । तरी कोण ध्यातें देवा ॥१॥ 
काय जाणों कैसी परी । प्रारब्ध तें ठेवी उरी ॥ध्रु.॥ 
नवसें कन्यापुत्र होती । तरि कां करणें लागे पती ॥२॥ 
जाणे हा विचार । स्वामी तुकयाचा दातार ॥३॥ 


मारगीं बहुत । या चि गेले साधुसंत ॥१॥ 

नका जाऊ आडराणें । ऐसीं गर्जती पुराणें ॥ध्रु.॥ 
चोखाळिल्या वाटा । न लगे पुसाव्या धोपटा ॥२॥ 
झळकती पताका । गरुड ठके ह्मणे तुका ॥३॥ 


कार्तिकीचा सोहळा । चला जाऊं पाहूं डोळां । आले वैकुंठ जवळां । सन्निध पंढरीये ॥१॥ 

पीक पिकलें घुमरी । प्रेम न समाये अंबरीं । अवघी मातली पंढरी । घरोघरीं सुकाळ ॥ध्रु.॥ 

चालती स्थिर स्थिर । गरुड टकयांचे भार । गर्जती गंभीर । टाळ श्रुति मृदंग ॥२॥ 

मिळालिया भद्रजाती । कैशा आनंदें डुलती । शूर उठावती । एका एक आगळे ॥३॥ 

नामामृत कल्लोळ । वंदे कोंदलीं सकळ । आले वैष्णवदळ । कळिकाळ कांपती ॥४॥ 

आस करिती ब्रह्मादिक । देखुनि वाळवंटीचें सुख । धन्य धन्य मृत्युलोक। ह्मणती भाग्याचे कैसे ॥५॥ 
मरण मुक्ति वाराणसी । पितृत्र्ण गया नासी । उधार नाहीं पंढरीसि । पायापाशीं विठोबाच्या ॥६॥ 
तुका ह्मणे आतां । काय करणें आह्यां चिंता । सकळ सिध्दींचा दाता । तो सर्वथा नुपेक्षी ॥७॥ 


जया दोषां परीहार । नाहीं नाहीं धुंडितां शास्त्र । ते हरती अपार । पंढरपुर देखिलिया ॥१॥ 

धन्य धन्य भीमातीर । चंद्रभागा सरोवर । पद्यातीर्थी विठ्ठल वीर । क्रीडास्थळ वेणुनादीं ॥ध्रु.॥ 
सकळतीर्थांचें माहेर । भूवैकुंठ निर्विकार । होतो नामाचा गजर । असुरकाळ कांपती ॥२॥ 

नाहीं उपमा द्यावया । सम तुल्य आणिका ठाया । धन्य भाग्य जयां । जे पंढरपूर देखती ॥३॥ 
उपजोनि संसारीं। एक वेळ पाहें पा पंढरी । महा दोषां कैची उरी। देवभक्त देखिलिया ॥४॥ 

ऐसी विष्णूची नगरी । चतुर्भुज नर नारी। सुदर्शन घरटी करी । रीग न पुरे कळिकाळा ॥५॥ 

तें सुख वर्णावया गति। एवढी कैची मज मति । जे पंढरपुरा जाती । ते पावती वैकुंठ ॥६॥ 

तुका ह्मणे या शब्दाचा । जया विश्वास नाहीं साचा । अधम जन्मांतरिचा। तया पंढरी नावडे ॥७॥ 


एक नेणतां नाडली । एकां जाणिवेची भुली ॥१॥ 
बोलों नेणें मुकें । वेडे वाचाळ काय निकें ॥ध्रु.॥ 
दोहीं सवा नाड। विहीर एकीकडे आड ॥२॥ 
तुका ह्मणे कर्म | तुझें कळों नेदी वर्म ॥३॥ 


ह्मणवितों दास । मज एवढी च आस ॥१॥ 
परी ते अंगीं नाहीं वर्म । करीं आपुला तूं धर्म ॥ध्रु.॥ 
बडबडितों तोंडें । रितें भावेंविण धेंडे ॥२॥ 
तुका ह्मणे बरा । दावूं जाणतों पसारा ॥३॥ 


पूजा समाधानें । अतिशयें वाढे सीण ॥१॥ 

हें तों जाणां तुह्यी संत । आहे बोलिली ते नीत ॥ध्रु.॥ 
पाहिजे तें केलें । सहज प्रसंगीं घडलें ॥२॥ 

तुका ह्मणे माथा । पायीं ठेवीं तुह्या संतां ॥३॥ 


स्वप्नींचिया गोष्टी । मज धरिलें होतें वेठी । जालिया सेवटीं । जालें लटिकें सकळ ॥१॥ 
वायां भाकिली करुणा । मूळ पावावया सिणा । राव रंक राणा । कैंचे स्थानावरि आहे ॥ध्रु.॥ 
सोसिलें तें अंगें । खरें होतें नव्हतां जागें । अनुभव ही सांगे । दुःखें डोळे उघडीले ॥२॥ 
तुका ह्मणे संतीं । सावचित केलें अंतीं । नाहीं तरि होती । टाळी बैसोनि राहिली ॥३॥ 


आसुरी स्वभाव निर्दय अंतर । मानसीं निष्ठुर अतिवादी ॥१॥ 
याति कुळ येथें असे अप्रमाण । गुणाचें कारण असे अंगीं ॥ध्रु.॥ 
काळकुट पितळ सोनें शुध्द रंग । अंगाचेंच अंग साक्ष देतें ॥२॥ 
तुका ह्मणे बरी जातीसवें भेटी । नवनीत पोटीं सांटविलें ॥३॥ 


बाळपणीं हरि । खेळे मथुरेमाझारी । पायीं घागरिया सरी । कडदोरा वांकी । 

मुख पाहे माता । सुख न माये चित्ता । धन्य मानव संचिता । वोडवलें आजि ॥१॥ 
बाळ चांगलें वो । बाळ चांगलें वो । ह्मणतां चांगलें । 

वेळ लागे तया बोलें । जीवापरीस तें वाल्हे । मज आवडतें ॥ध्रु.॥ 

मिळोनियां याती । येती नारी कुमारी बहुती । नाही आठव त्या चित्तीं । देहभाव कांहीं । 
विसरल्या घरें । तान्ही पारठीं लेकुरें । धाक सांडोनियां येरें । तान भूक नाहीं ॥२॥ 
एकी असतील घरीं । चित्त तयापासीं परी । वेगीं करोनि वोसरी । तेथें जाऊं पाहे । 


लाज सांडियेली वोज । नाहीं फजितीचें काज । सुख सांडोनियां सेज | तेथें धाव घाली ॥३॥ 
वेधियेल्या बाळा । नर नारी या सकळा । बाळा खेळवी अबला । त्याही विसरल्या । 

कुमर कुमारी । नाभाव हा शरीरीं । दृष्टी न फिरे माघारी । तया देखतां हे ॥४॥ 

वैरभाव नाहीं । आप पर कोणीं कांहीं । शोक मोह दुःख ठायीं । तया निरसलीं । 

तुका ह्मणे सुखी । केलीं आपणासारिखीं। स्वामी माझा कवतुकें । बाळवेषें खेळे ॥५॥ 


अशोकाच्या वनीं सीता शोक करी । कां हों अंतरले रघुनाथ दुरी । 

येउनि गुंफेमाजी दुर्टे केली चोरी । कांहो मज आणिले अवघड लंकापुरी ॥१॥ 
सांगा वो त्रीजटे सखिये ऐसी मात। देईल कां नेदी भेटी रघुनाथ । 

मन उताविळ जाला दुरी पंथ। राहों न सके प्राण माझा कुडी आंत ॥ध्रु.॥ 
काय दुष्ट आचरण होतें म्यां केलें । तीर्थ व्रत होतें कवणाचें भंगीलें । 
गाईवत्सा पत्नीपुरुषा विघडिलें । न कळे वो संचित चरण अंतरले ॥२॥ 
नाडियेलें आशा मृगकांतिसोने । धाडिलें रघुनाथा पाठिलागे तेणें । 

उलंघिली आज्ञा माव काय मी जाणें । देखुनी सूनाट घेउनि आलें सुर्ने ॥३॥ 
नाहीं मूळ मारग लाग अणीक सोये । एकाविण नामें रघुनाथाच्या माये । 
उपटी पक्षिया एक देउनि पाये । उदकवेढयामध्यें तेथें चाले काये ॥४॥ 
जनकाची नंदिनी दुःखें ग्लानी थोरी । चुकली कुरंगिणी मेळा तैशा परी । 
संमोखी त्रीजटा स्थिर स्थिर वो करी । घेइल तुकयास्वामी राम लंकापुरी ॥५॥ 


वीट नेघे ऐसें रांधा । जेणें बाधा उपजे ना ॥१॥ 
तरी च तें गोड राहे । निरें पाहे स्वयंभ ॥ध्रु.॥ 
आणिकां गुणां पोटीं वाव। दावी भाव आपुला ॥२॥ 
तुका ह्मणे शुध्द जाती । ते मागुती परतेना ॥३॥ 


नव्हतों सावचित । तेणें अंतरले हित ॥१॥ 
पडिला नामाचा विसर । वाढविला संवसार ॥ध्रु.॥ 
लटिक्याचे पुरीं वाहोनियां गेलों दुरी ॥२॥ 

तुका ह्मणे नाव । आह्यां सांपडला भाव ॥३॥ 


अन्नाच्या परिमळें जरि जाय भूक । तरि कां हे पाक घरोघरीं ॥१॥ 
आपुलालें तुह्यी करा रे स्वहित । वाचे स्मरा नित्य राम राम ॥ध्रु.॥ 
देखोनि जीवन जरि जाय तान । तरि कां सांटवण घरोघरीं ॥२॥ 
देखोनियां छाया सुख न पवीजे । जंव न बैसीजे तया तळीं ॥ ॥ 


हित तरी होय गातां अईकतां । जरि राहे चित्ता दृढ भाव ॥४॥ 
तुका ह्मणे होसी भावें चि तूं मुक्त । काय करिसी युक्त जाणिवेची॥५॥ 


काय उणें आह्यां विठोबाचे पाई । नाहीं ऐसें काई येथें एक ॥१॥ 

ते हें भोंवतालें ठायीं वांटूं मन । बराडी करून दारोदारीं ॥ध्रु.॥ 

कोण बळी माझ्या विठोबा वेगळा । आणीक आगळा दुजा सांगा ॥२॥ 
तुका ह्मणे मोक्ष विठोबाचे गावीं । फुकाचीं लुटावीं भांडारे तीं ॥३॥ 


सेवितों रस तो वांटितों आणिकां । घ्या रे होऊं नका राणभरी ॥१॥ 
विटेवरी ज्याचीं पाउलें समान । तो चि एक दानशूर दाता ॥ध्रु.॥ 
मनाचे संकल्प पाववील सिध्दी । जरी राहे बुध्दी याचे पायीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे मज धाडिलें निरोपा । मारग हा सोपा सुखरूप ॥३॥ 


ऐसे ऐसियानें भेटती ते साधु । ज्याच्या दरशर्ने तुटे भवबंदु । 

जे कां सच्चिदानंदीं नित्यानंदु । जे कां मोक्षसिध्दी तीर्थ वंदूं रे ॥१॥ 
भाव सर्वकारण मूळ वंदु । सदा समबुध्दे नास्ति भेदु। 

भूतकृपा मोडीं द्वेषकंदु । शत्रु मित्र पुत्र सम करीं बंधु रे ॥ध्रु.॥ 

मन बुध्दि काया वाचा शुध्द करीं । रूप सर्वत्र देखोनि नमस्कारी | 
लघुत्व सर्वभावे अंगीकारीं । सांडीमांडी मीतूंपण ऐसी थोरी रे ॥२॥ 
अर्थकामचाड नाहीं चिंता । मानामान मोह माया मिथ्या । 

वर्ते समाधानीं जाणोनि नेणता । साधु भेट देती तया अवचिता रे ॥३॥ 
मनीं दृढ धरीं विश्वास । नाहीं सांडीमांडीचा सायास । 

साधुदर्शन नित्यकाळ त्यास | तुका ह्मणे जो विटला जाणीवेस रे ॥४॥ 


भवसागर तरतां । कां रे करीतसां चिंता । पैल उभा दाता । कटीं कर ठेवुनियां ॥१॥ 

त्याचे पायीं घाला मिठी । मोल नेघे जगजेठी । भावा एका साठीं । खांदां वाहे आपुल्या ॥ध्रु.॥ 
सुखें करावा संसार । परि न संडावे दोन्ही वार | दया क्षमा घर । चोजवीत येतील ॥२॥ 
भुक्तिमुक्तीची चिंता । नाहीं दैन्य दरिद्रता। तुका ह्मणे दाता । पांडुरंग वोळगिल्या ॥३॥ 


जें का रंजलें गांजले । त्यासि ह्मणे जो आपुलें ॥१॥ 
तो चि साधु ओळखावा । देव तेथें चि जाणावा ॥ध्रु.॥ 
मृदु सबाहय नवनीत । तैसें सज्जनाचें चित्त ॥२॥ 


ज्यासि आपंगिता नाहीं । त्यासि घरी जो हृदयीं ॥३॥ 
दया करणें जें पुत्रासी । ते चि दासा आणि दासी ॥४॥ 
तुका ह्मणे सांगूं किती । तो चि भगवंताची मूर्ती ॥५॥ 


याजसाठीं भक्ति । जगीं रूढवावया ख्याति ॥१॥ 
नाहीं तरी कोठें दुजें । आहे बोलाया सहजे ॥ध्रु.॥ 
गौरव यासाटीं । स्वामिसेवेची कसोटी ॥२॥ 

तुका ह्मणे अळंकारा । देवभक्त लोकीं खरा ॥३॥ 


अमंगळ वाणी । नये ऐकों ते कानीं ॥१॥ 

जो हे दूषी हरिची कथा । त्यासि क्षयरोगव्यथा ॥ध्रु.॥ 
याति वर्ण श्रेष्ठ । परि तो चांडाळ पापिष्ठ ॥२॥ 

तुका ह्मणे पाप | माय नावडे ज्या बाप ॥३॥ 


कैसा सिंदळीचा । नव्हे ऐसी ज्याची वाचा ॥१॥ 
वाचे नुच्चारी गोविंदा । सदा करी परनिंदा ॥ध्रु.॥ 
कैसा निरयगांवा । जाऊं न पवे विसावा ॥२॥ 
तुका म्हणे दंड । कैसा न पवे तो लंड ॥३॥ 


आचरणा ठाव नाहीं अंगीं स्वता भाव ॥१॥ 

करवी आणिकांचे घात । खोडी काढूनि पंडित ॥ध्रु.॥ 
श्‍्वानाचियापरी मिष्टान्ञासि विटाळ करी ॥२॥ 

तुका ह्मणे ऐसा । सटवे चि ना पांचा दिसां ॥३॥ 


गभभरचिं धारण । तिनें वागविला सिण ॥१॥ 

व्याली कुऱ्हाडीचा दांडा । वर न घली च तोंडा ॥ध्रु.॥ 
उपजला काळ । कुळा लाविला विटाळ ॥२॥ 

तुका ह्मणे जाय । नरका अभक्ताची माय॥३॥ 


पतनासि जे नेती । तिचा खोटा स्नेह प्रीती ॥१॥ 
विधीपुरतें कारण । बहु वारावें वचन ॥ध्रु.॥ 
सर्वस्वासि नाडी । ऐसी लाघवाची बेडी ॥२॥ 


तुका ह्मणे दुरी । राखतां हे तों ची बरी ॥३॥ 


देव आड जाला । तो भोगिता मी उगला । अवघा निवारला । शीण शुभाअशुभाचा ॥१॥ 
जीवशिवाचें भातुकें । केलें क्रीडाया कौतुकें । कैचीं येथें लोके । हा आभास अनित्य ॥ध्रु.॥ 
विष्णुमय खरें जग । येथें लागतसे लाग । वांटिले विभाग । वर्णधर्म हा खेळ तयाचा ॥२॥ 
अवघी एकाची च वीण । तेथें कैचें भिन्नाभिन्न । वेदपुरुष नारायण । तेणें केला निवाडा ॥३॥ 
प्रसादाचा रस । तुका लाधला सौरस । पायापाशीं वास । निकट नव्हे निराळा ॥४॥ 


मंबाजी गोसावी यांनीं स्वामीस पीडा केली - अभंग ॥५॥ 


न सोडीं न सोडीं न सोडीं । विठोबा चरण न सोडीं ॥१॥ 
भलतें जड पडो भारी । जीवावरी आगोज ॥ध्रु.॥ 
शतखंड देह शस्त्रधारी । करितां परी न भीयें ॥२॥ 

तुका ह्मणे केली आधीं । दृढ बुध्दी सावध ॥३॥ 


बरवें बरवें केलें विठोबा बरवें । पाहोनि आंत क्षमा अंगी कांटीवरी मारविलें ॥१॥ 
शिव्या गाळी नीत नाहीं । बहु फार विटंबिलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे क्रोधा हातीं । सोडवूनि घेतलें रे ॥३॥ 


पावलों पावलों । देवा पावलों रे ॥१॥ 
बरवें संचित होतें तैसें जालें रे । आतां काय बोलों रे ॥२॥ 
सोज्वळ कंटकवाटा भावें करूं गेलों रे । तुका ह्मणे करूनि वेगळा केलों रे ॥३॥ 


कां होती कां होती । देवा एवढी फजीती ॥१॥ 
मुळीं वर्म नसतों चुकलों । तो मी ऐसें चित्तीं ॥ध्रु.॥ 
होणार होऊनि गेलें। मिथ्या आतां खंती रे ॥२॥ 
तुका ह्मणे पुरे आतां । दुर्जनाची संगती रे ॥३॥ 


सोडवा सोडवा । सोडवा हो अनंता ॥१॥ 
तुजविण ऐसा । कोण दुजा प्राणदाता ॥ध्रु.॥ 
कोणा लाज नेणां ऐसें । आणिकां शरण आह्मी जातां ॥२॥ 


तुका ह्मणे सखया । माझ्या रखुमाईच्या कांता ॥३॥ ॥५॥ 


पुत्राची वार्ता । शुभ ऐके जेवीं माता ॥१॥ 

तैसें राहो माझें मन । गातां ऐकतां हरिगुण ॥ध्रु.॥ 
नादें लुब्ध जाला मृग । देह विसरला अंग ॥२॥ 
तुका ह्मणे पाहे । कासवीचें पिलें माये ॥३॥ 


ध्यानी योगीराज बैसले कपाटीं । लागे पाठोवाटीं तयांचिया ॥१॥ 
तान भुक त्यांचें राखे शीत उष्ण । जाले उदासीन देहभाव ॥ध्रु.॥ 
कोण सखें तयां आणीक सोयरंं | असे त्यां दुसरें हरीविण ॥२॥ 
कोण सुख त्यांच्या जीवासि आनंद । नाहीं राज्यमद घडी तयां ॥३॥ 
तुका ह्मणे विष अमृता समान । कृपा नारायण करितां होय ॥४॥ 


न व्हावें तें जालें देखियेले पाय । आतां फिरूं काय मागें देवा ॥१॥ 
बहु दिस होतों करीत हे आस । तें आलें सायासें फळ आजि ॥ध्रु.॥ 
कोठवरि जिणें संसाराच्या आशा । उगवो हा फांसा येथूनियां ॥२॥ 
बुडालीं तयांचा मूळ ना मारग | लागे तो लाग सांडूनियां ॥३॥ 

पुढें उलंघितां दुःखाचे डोंगर । नाहीं अंतपार गर्भवासा ॥४॥ 

तुका ह्मणे कास धरीन पीतांबरीं । तूं भवसागरीं तारूं देवा ॥५॥ 


वैकुंठा जावया तपाचे सायास । करणें जीवा नास न लगे कांहीं ॥१॥ 
तया पुंडलिके केला उपकार । फेडावया भार पृथीवीचा ॥२॥ 
तुका ह्मणे सोपी केली पायवाट । पंढरी वैकुंठ भूमीवरी ॥३॥ 


शोकें शोक वाढे । हिमतीचे धीर गाढे ॥१॥ 

येथें केले नव्हे काई ॥ लंडीपण खोटें भाई ॥ध्रु.॥ 
करिती होया होय । परी नव्हे कोणी साहय ॥२॥ 
तुका ह्मणे घडी । साधिलिया एक थोडी ॥३॥ 


ह्मणउनी खेळ मांडियेला ऐसा । नाहीं कोणी दिशा वर्जयिली ॥१॥ 
माझिया गोतें हें वसले सकळ । न देखिजे मूळ विटाळाचें ॥ध्रु.॥ 
करूनि ओळखी दिली एकसरें । न देखों दुसरें विषमासी ॥२॥ 


तुका ह्मणे नाहीं काळापाशीं गोवा । स्थिति मति देवा वांचूनियां ॥३॥ 


वैष्णव तो जया । अवघी देवावरी माया ॥१॥ 
नाहीं आणीक प्रमाण । तन धन तृण जन ॥ध्रु.॥ 
पडतां जड भारी । नेमा न टळे निर्धारी ॥२॥ 
तुका ह्मणे याती । हो का तयाची भलती ॥३॥ 


करोत तपादि साधनें । कोणी साधो गोरांजनें ॥१॥ 
आह्यी न वजों तया वाटा । नाचूं पंढरीचोहटां ॥ध्रु.॥ 
पावोत आत्मस्थिति | कोणी ह्मणोत उत्तम मुक्ति ॥२॥ 
तुका ह्मणे छंद । आह्यां हरिच्या दासां निंद्य ॥३॥ 


॥ स्वामीस सद्गुरूची कृपा जाली - अभंग ॥ 


सद्गुरुरायें कृपा मज केली । परी नाहीं घडली सेवा कांहीं ॥१॥ 
सांपडविलें वाटे जातां गंगास्नाना । मस्तकीं तो जाणा ठेविला कर ॥ध्रु.॥ 
भोजना मागती तूप पावशेर । पडिला विसर स्वप्नामाजी ॥२॥ 

कांहीं कळहे उपजला अंतराय । ह्मणोनियां काय त्वरा जाली ॥३॥ 
राघवचैतन्य कैशवचैतन्य । सांगितली खुण माळिकेची ॥४॥ 

बाबाजी आपलें सांगितलें नाम । मंत्र दिला राम कृष्ण हरि ॥५॥ 
माघाशुध्द दशमी पाहुनि गुरुवार । केला अंगीकार तुका ह्मणे ॥६॥ 


माझिये मनींचा जाणोनियां भाव । तो करी उपाव गुरुराजा ॥१॥ 
आवडीचा मंत्र सांगितला सोपा । जेणें गुंपा कांहीं कोठें ॥ध्रु.॥ 

जाती पुढें एक उतरले पार । हा भवसागर साधुसंत ॥२॥ 

जाणत्या नेणत्या ज्या जैसी आवडी । उतार सांगडी तापे पेटीं ॥३॥ 
तुका ह्मणे मज दावियेला तारू । कृपेचा सागरु पांडुरंग ॥४॥ 


घालुनियां भार राहिलों निश्चिती । निरविलें संतीं विठोबासि ॥१॥ 
लावूनियां हातें कुरवाळिला माथा । सांगितलें चिंता न करावी ॥ध्रु.॥ 
कटीं कर सम चरण साजिरे । राहिला भीवरें तीरी उभा ॥२॥ 
खुंटले सायास अणिकि या जीवा । धरिले केशवा पाय तुझे ॥३॥ 
तुज वाटे आतां तें करीं अनंता । तुका ह्मणे संता लाज माझी ॥४॥ 


माझिये मनींचा जाणा हा निर्धार । जिवासि उदार जालों आतां ॥१॥ 
तुजविण दुजे न धरीं आणिका । भय लज्जा शंका टाकियेली ॥ध्रु.॥ 
ठायींचा संबंध तुज मज होता । विशेष अनंता केला संतीं ॥२॥ 

जीवभाव तुझ्या ठेवियेला पायीं । हें चि आतां नाही लाज तुह्या ॥३॥ 

तुका ह्मणे संतीं घातला हावाला । न सोडीं विठ्ठला पाय आतां ॥४॥ ॥४॥ 


देव सखा जरी । जग अवघें कृपा करी ॥१॥ 

ऐसा असोनि अनुभव । कासाविस होती जीव ॥ध्रु.॥ 
देवाची जतन। तया बाधू न शके अग्न ॥२॥ 

तुका ह्मणे हरी । प्रम्हादासि यत्न करी ॥३॥ 


भले भणवितां संतांचे सेवक । आइत्याची भीक सुखरूप ॥१॥ 
ठसावितां बहु लागती सायास । चुकल्या घडे नास अल्प वर्म ॥ध्रु.॥ 
पाकसिध्दी लागे संचित आइतें । घडतां सोई तें तेव्हां गोड ॥२॥ 
तुका ह्मणे बरे सांगतां चि गोष्टी । रणभूमि दृष्टी न पडे तों ॥३॥ 


संतसमागम एखादिया परी । राहावें त्याचे द्वारी श्‍वानयाती ॥१॥ 
तेथें रामनाम होईल श्रवण । घडेल भोजन उच्छिष्टाचें ॥ध्रु.॥ 
कामारी बटीक सेवेचे सेवक । दीनपण रंक तेथें भलें ॥२॥ 

तुका ह्मणे सर्व सुख त्या संगती । घडेल पंगती संतांचिया ॥३॥ 


एकली राणागोविंदा सवें । गेलें ठावें तें जालें ॥१॥ 

मजन ह्मणा न ह्मणा शिंदळी । नाहीं विषम जवळीं आतळलें ॥ध्रु.॥ 
नव्हती देखिली म्यां वाट । ह्मणोनि हा धीट संग केला ॥२॥ 

भेणें मिठी दिधली गळां । सेजे जवळ दडालें ॥३॥ 

सलगी धरी पयोधर। साहाती करमुर सवें ॥४॥ 

आहेव मी गर्भीाणपणें । हें सांगणें कां लागे ॥५॥ 

तुका ह्मणे सेवटा नेलें । संपादिलें उभयतां ॥६॥ 


होतें बहुत हें दिवस मानसीं । आजि नवस हे फळले नवसीं | 
व्हावी भेटी ते जाली गोविंदासीं । आतां सेवा करीन निशचयेसीं वो ॥१॥ 
स्थिर स्थिर मज चि साहे करा । बहु कष्ट सोसिल्या येरझारा । 


येथें आड मज न साहावे वारा । देऊनि कपाट आलें तें दुसरें वारा वो ॥ध्रु.॥ 
मूळ सत्ता हे सायासाची जोडी । नेदी वेगळें होऊं एकी घडी । 

नाहीं लौकिक स्मरला आवडी । आता येणें काळें या वो लोभें वेडी वो ॥२॥ 
उदयीं उदय साधिला अवकाश । निश्चिंतीनें निश्चिंती सावकाश । 

धरिये गोडी बहुत आला रस । तुका ह्मणे हा मागुता न ये दिवस वो ॥३॥ 


स्वयें सुखाचे जाले अनुभव । एक एकीपाशीं सांगतील भाव | 

अवघ्यां अवघा हा कैसा नवलाव । सर्वसाक्ष तेथें चि त्याचा जीव वो ॥१॥ 
आपआपणाशीं करिती नवल । परि वादावाद न संडिती बोल । 

एका मेघःशामें जलधर वोल । रसीं उताविळ हृदय सखोल वो ॥ध्रु.॥ 

एक विषय तो सकळांचा हरि । त्याच्या आवडीने आवडी इतरीं । 

अंध बहिर हे प्रेत लोकां चारी । त्यांची कीर्ति गाइली पुराणांतरी वो ॥२॥ 
स्तुति पराविया मुखें रुचिकर । प्रीतिपात्राच्या गौरवी आदर । 

परस्परे हे सादरा सादर । योग सज्जनाच्या सुखा नाहीं पार वो ॥३॥ 
भक्तिवल्लभ न तुटे चराचरीं । आप्त अनाप्त हे ऐशी ठेवी उरी । 

दुरी जवळी संचिता ऐसें धरी । रंगा रंगा ऐसें होणें लागे हरि वो ॥४॥ 
तुका लाधला हें उच्छिष्ट भोजन । आला बाहेरी प्रेमें वोसंडून । 

पडिले कानीं त्या जीवाचें जतन । धरियेले एकाभावें हृदयीं चरण वो ॥५॥ 


आजि का वो तूं दिससी दुश्चिती । ह्मणी एका मन लगे तुझ्या चित्तीं । 
दिलें ठेवूं तें विसरसी हातीं । नेणों काय बैसला हरि चित्तीं वो ॥१॥ 

सर सर परती जालीस आतां भांड । कैसें दाखविसी जगासी या तोंड । 
व्याली माय ते लाजविली रांड । नाहीं थार दो ठायीं जाला खंड वो ॥धृ ॥ 
होतें तैसें तें उमटलें वरी । बाह्य संपादणी अंतरींची चोरी । 

नाहीं मर्यादा निःसंग बावरी । मन हें गोविंदीं देह काम करी वो ॥२॥ 
नाहीं करीत उत्तर कोणासवें । पराधीन भोजन दिलें खावें । 

नाहीं अचळ सावरावा ठावे । देखों उदासीन तुज देहभावें वो ॥३॥ 

कोठें नेणों हा फावला एकांत । सदा किलकिल भोंवतीं बहुत । 

दोघे एकवाटा बोलावया मात । नाहीं लाज धरिली दिला हात वो ॥४॥ 
करी कवतुक खेळ खेळे कान्हा । दावी लाघव भांडवी सासासुना । 

परा भक्ति हे शुध्द तुह्ली जाणा । तुका ह्मणें ऐसें कळों यावें जना वो ॥५॥ 


भरिला उलंडूनि रिता करी घट । मीस पाणियाचें गोविंदाची चट । 


चाले झडझडां उसंतूनि वाट । पाहे पाळतूनि उभा तो चि नीट वो ॥१॥ 
चाळा लावियेले गोप गोपीनाथें । जाणे आवडीचें रूप जेथें तेथें । 

दावी बहुतांच्या बहुवेषपंथें । गुणातीतें खेळ मांडियेला येथें वो ॥ध्रु.॥ 
मनीं आवडे तें करावें उत्तर | कांहीं निमित्ताचा पाहोनि आधार । 

उगा राहे कां मारिसी कंकर । मात वाढविसी उत्तरा उत्तर वो ॥२॥ 
धरिली खोडी दे टाकोनियां मागें । न ये विनोद हा कामा मशीं संगें । 
मिठी घालीन या जीवाचिया त्यागें । नाहीं ठाउकी पडिलीं तुझीं सोंगे रें ॥३॥ 
सुख अंतरींचें बाहय ठसठसी । ह्मणे विनोद हा काय सोंग यासी । 

तुज मज काय सोयरीक ऐसी । नंदानंदन या थोरपणें जासी रे ॥४॥ 
करी कारण तें कळों नेदी कोणा । सुख अंतरींचे बाहय रंग जाना । 

मन मिनलें रे तुका ह्मणे मना । भोग अंतरींचा पावे नारायणा वो ॥५॥ 


आजि नवल मी आलें येणे राणें । भेटी अवचिती नंदाचिया कान्हे । 

गोवी सांगती वो सकळ ही जन । होतें संचित आणियेलें तेणें वो ॥१॥ 
गेलें होउनि न चले आतां कांहीं । साद घालितां जवळी दुर्जे नाहीं । 

अंगीं जडला मग उरलें तें काई । आतां राखतां गुमान भलें बाई वो ॥ध्रु.॥ 
बहुत कामें मज नाहीं आराणूक। एक सारितां तों पुढें उभे एक । 

आजि मी टाकोनि आलें सकळिक। तंव रचिलें आणिक कवतुक वो ॥२॥ 
चिंता करितां हरिली नारायणें। अंगसंगें मिनतां दोघेजणें । 

सुखें निर्भर जालियें त्याच्या गुणें । तुका ह्मणे खुंटलें येणें जाणें वो ॥३॥ 


मैं भुली घरजानी बाट । गोरस बेचन आयें हाट ॥१॥ 

कान्हा रे मनमोहन लाल । सब ही बिसरूं देखें गोपाल ॥ध्रु.॥ 
काहां पग डारूं देख आनेरा । देखें तों सब वोहिन घेरा ॥२॥ 
हुं तों थकित भैर तुका । भागा रे सब मनका धोका ॥३॥ 


हरिबिन रहियां न जाये जिहिरा । कबकी थाडी देखें राहा ॥१॥ 
क्या मेरे लाल कवन चुकी भई । क्या मोहिपासिती बेर लगाई ॥ध्रु.॥ 
कोई सखी हरी जावे बुलावन | बार हि डारूं उसपर तन ॥२॥ 
तुका प्रभु कब देखें पाऊं । पासी आऊं फेर न जाऊं ॥३॥ 


भलो नंदाजीको डिकरो | लाज राखीलीन हमारो ॥१॥ 
आगळ आवो देवजी कान्हा । मैं घरछोडी आहे ह्यांना ॥ध्रु.॥ 


उन्हसुं कळना वेतो भला । खसम अहंकार दादुला ॥२॥ 
तुका प्रभु परवली हरी ।छपी आहे हुं जगाथी न्यारी ॥३॥ 


नका कांहीं उपचार माझ्या शरीरा । करूं न साहती बहु होतो उबारा । 

मनोजन्य व्यथा वेध जाला अंतरा । लवकरी आणा नंदाचिया कुमरा ॥१॥ 

सखिया वेशिया तुह्ली प्राणवल्लभा । निवेदिला भाव आर्तभूत या लोभा । 

उमटली अंगीं वो सांवळी प्रभा । साच हे अवस्था कळे मज माझ्या क्षोभा ॥ध्रु.॥ 
नये कळों नेदावी हे दुजियासि मात । घडावा तयासि उत्कंठा एकांत । 

एकाएकीं साक्षी येथें आपुलें चित्त । कोण्या काळें होइल नेणों भाग्य उदित वो ॥२॥ 
स्वाद सीण देहभान निद्रा खंडन । पाहिले तटस्थ उन्मळित लोचन | 

अवघें वोसाऊन उरले ते चरण । तुका ह्मणे दर्शनापें आलें जीवन ॥३॥ 


पडिली भुली धांवतें सैराट । छंद गोविंदाचा चोजवितें वाट । 

मागे सांडोनि सकळ बोभाट । वंदीं पदांबुजें ठेवुनि ललाट वो ॥१॥ 

कोणी सांगा या गोविंदाची शुध्दी । होतें वहिलें लपाला आतां खांदीं । 
कोठें आड आली हे देहबुध्दी । धांवा आळवीं करुणा कृपानिधी वो ॥ध्रु.॥ 
मार्गे बहुतांचा अंतरला संग । मुळे जयाचिया तेणें केला त्याग | 

पहिलें पाहातां तें हरपलें अंग । खुंटली वाट नाहींसें जालें जग वो ॥२॥ 
शोकें वियोग घडला सकळांचा । गेल्या शरण हा अन्याय आमुचा । 

केला उच्चार रे घडल्या दोषांचा। जाला प्रगट स्वामी तुकयाचा वो ॥३॥ 


काय उणें कां करिशील चोरी । किती सांगो तुज नाइकसी हरी । 

परपरता तूं पळोनि जासी दुरी । अनावर या लौकिका बाहेरी वो ॥१॥ 

माया करुणा हे करिते बहुत । किती सोसूं या जनांचे आघात । 

न पुरे अवसरु हें चि नित्यानित्य । तूं चि सोडवीं करूनि स्थिर चित्त ॥ध्रु.॥ 

बहुत कामें मी गुंतलियें घरीं । जासी डोळा तूं चुकावूनि हरी । 

करितां लाग न येसी च पळभरी । नाहीं सायासाची उरों दिली उरी वो ॥२॥ 
तुज ह्मणीयें मी न संगें अनंता । नको जाऊं या डोळियां परता । 

न लगे जोडी हे तुजविण आतां । तुकयास्वामी कान्होबा गुणभरिता वो ॥३॥ 


घाली कवाड टळली वाड राती । कामें व्यापिलीं कां पडिली दुश्चित्ती । 
कोणे लागला गे सदैवेचे हातीं । आजि शून्य शेजे नाहीं दिसे पती वो ॥१॥ 
बोले दूतिकेशीं राधा हें वचन । मशीं लाघव दाखवी नारायण | 


ह्मणे कोमळ परी बहु गे निर्गुण । याशीं न बोलें कळला मज पूर्ण वो ॥ध्रु.॥ 
धाडिलें गरुडा आणिलें हनुमंता। तैं पाचारिलें होउनि ये वो सीता । 
लाजिनली रूप न ये पालटितां । जाला भीमकी आपण राम सीता वो ॥२॥ 
सत्यभामा दान करी नारदासी । तैं कळला वो मज हृषीकेशी । 

तुळे घालितां न ये कनक वो रासी । सम तुके एक पान तुळसी वो ॥३॥ 
मज भुली पडली कैशापरी । आह्यां भोगूनि ह्मणे मी ब्रह्मचारी । 

दिली वाट यमुने मायें खरी । तुह्या आह्यां न कळे अद्यापवरी वो ॥४॥ 
जाणे जीवींचें सकळ नारायण । असे व्यापूनि तो न दिसे लपून । 

राधा संबोखिली प्रीती आलिंगून । तुका ह्मणे येथें भाव चि कारण वो ॥५॥ 


मिळोनि गौळणी देती यशोदे गाऱ्हाणीं । दहि दुध तुप लोणीं शिंकां नुरे कांहीं । 

मेळवुनी पोरें तेथें रिघे एकसरें । वेगीं आणोनी सामोरें तेथें लोणी खाय ॥१॥ 

हरि सोंकला वो हरि सोंकला वो | सोंकला तो वारीं तुज लाज नाहीं तरी । 

आम्हां सांपडतां उरी तुज मज नाहीं ॥ध्रु.॥ 

तुज वाटतसे कोड यासि लागतसे गोड । काय हासतेसी वेड तुज लागलें वो । 

आह्मी जाऊं तुजवरी पोरें चाळविल्या पोरी । काय सांगों भांडखोरी लाज वाटे आह्यां ॥२॥ 
मुख मळिण वदन उभा हाडतिये घोणे | तंव दसवंती ह्मणे आणा शीक लावूं । 

थोर आणिला कांटाळा घरीं दारीं लोकपाळां। डेरा रिघोनी गुसळा तेथें लोणी खाय ॥३॥ 
मिळोनि सकळा दावें लावूनियां गळां । कैशा बांधिती उखळा येथें राहे उगा । 

बरा सांपडलासी हरी आजिच्यानें करिसिल चोरी । डोळे घालुनियां येरी येरीकडे हांसे ॥४॥ 
फांकल्या सकळा उपडूनियां उखळा । मोडी वृक्ष विमळार्जुन दोन्ही । 

उठिला गजर दसवंती नव्हे धीर । धांवे तुकयाचा दातार आळंगिला वेगीं ॥५॥ 


गोरस घेउनी सातें निघाल्या गौळणी । तंव ती कृष्णाची करणी काय करी तेथें । 
जाला पानसरा मिठी घातली पदरा । आधीं दान माझें सारा मग चाला पंथे ॥१॥ 

सर जाऊं दे परता । मुळीं भेटलासी आतां । 

नाट लागलें संचिता । खेपा खुंटलिया ॥ध्रु.॥ 

आसुडी पदरा धरी आणीक दुसरा । येरी झोंबतील करा काय वेडा होसी । 

आलों गेलों बहु वेळां नेणों गोरा कीं सांवळा । सर परता गोवळा काय बोलतोसी ॥२॥ 
आह्ली येथें अधिकारी मागें केली तुह्ली चोरी । आतां कळलियावरी मागें केलें त्याचें । 
बोलिल्या हांसुनी आह्यी सासुरवासिनी । कां रे झोंबसी दुरूनी करी मात कांहीं ॥३॥ 
वांयां परनारी कैशा धरिसी पदरीं । तयां कळलिया उरी तुज मज नाहीं । 

जडला जिव्हारी फांको नेदी तया नारी । जेथें वर्म तें धरी जाऊं पाहे तियेचें ॥४॥ 


तया हाती सांपडल्या हाटीं पाटी चुकाविल्या। कृष्णमिळणीं मिळाल्या त्याही न फिरती । 
तुका ह्मणे खंती वांयां न धरावी चित्तीं । होतें तुमच्या संचितीं वोडवलें आजि ॥५॥ 


हरी तुझी कांति रे सांवळी । मी रे गोरी चांपेकळी । तुझ्या दर्शनें होईन काळी । मग हें वाळी जन मज ॥१॥ 

उगला राहें न करीं चाळा । तुज किती सांगो रे गोवळा । तुझा खडबड कांबळा। अरे नंदबाळा आलगटा ॥ध्रु.॥ 

तुझिये अंगीं घुरट घाणी। बहु खासी दुध तुप लोणी । घरिचे बाहेरिल आणोनी । मी रे चांदणी सकुमार ॥२॥ 

मज ते हांसतील जन । धिःकारिती मज देखोन । अंगीं तुझें देखोनि लक्षण । मग विटंबणा होइल रे ॥३॥ 

तुज लाज भय शंका नाहीं । मज तंव सज्जन पिशुन व्याही । आणीक मात बोलूं काहीं । मसी भीड नाहीं तुज माझी ॥ 
४॥ 

वचन मोडी नेदी हात । कळलें न साहे ची मात । तुकयास्वामी गोपीनाथ । जीवन्मुक्त करूनि भोगी ॥५॥ 


सात पांच गौळणी आलिया मिळोनी यशोदे गाऱ्हाणें देती कैसें । 

काय व्यालीस पोर चोरटें सिरजोर जनावेगळें ची कैसें। 

दहिं दुध लोणी शिंकां नुरे चि कांहीं कवाड जेैशाचें तैसें । 

चाळवूनि नाशिली कन्याकुमरें आमुच्या सुनांसि लाविलें पिसे गे बाइये ॥१॥ 

आझुनि तरी यासि सांगे बरव्या परी नाहीं तरी नाहीं उरी जीवेसाटी । 

मिळोनि सकळेै जणी करूं वाखा सखीं तुज मज होईल तुटी गे बाइये ॥ध्रु.॥ 

नेणे आपपर लौकिक वेव्हार भलते ठायीं भलतें करी । पाळतुनि घरीं आह्यी नसतां तेथें आपण संचार करी। 

सोगया चुंबन देतो आलिंगन लोळे मेजाबाजावरी । शिंकीं कडा फोडी गोरसाचे डेरे धरितां न सांपडे करीं गे बाइये ॥ 
२॥ 

आतां याची चाड नाहीं आह्यां भीड सांपतां कोड पुरवूं मनिचें । सोसिलें बहु दिस नव्हता केला निस ह्मणुनि एकुलते 
तुमचें । 

चरण खांबीं जीवें बांधैन सरिसा जवें न चले कांहीं याचें । अर्थ प्राण देतांन सोडी सर्वथा भलतें हो या जिवाचें गे बाइये 
॥३॥ 

घेउनी जननी हातीं चक्रपाणी देतिसे गौळणी वेळोवेळां । निष्ठर वाद झणीं बोलाल सकळा क्षोभ जाइल माझ्या बाळा । 
जेथें लागे हात वाढतें नवनीत अमृताच्या कल्लोळा । देखोनि तुकयास्वामी देश देहभाव विसरल्या सकळा गे बाइये ॥ 
४॥ 


विरहतापें का£>फ्दे छंद करिते जाती । हा गे तो गे सावधान सवें चि दुश्चिती । 
न सांभाळुनि अंग लोटी पाहे भोंवतीं । वेगळी च पडों पाहे कुळाहुनिया ती ॥१॥ 
खुंटलीसी जाली येथें अवघियांची गती । आपुलीं परावीं कोण नेणें भोंवती । 
त्यांचीं नांवे बोभे अहो अहो श्रीपती । नवलाव हा येरां वाटोनियां हांसती ॥ध्रु.॥ 
बाहेरी च धांवे रानांन धरी च घर । न कळे बंधना जाला तेणें संचार । 


विसरूनि गेली सासुरें की माहेर । एका अवलोकी एका पडिला विसर ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुह्ली अवघ्या राहा निश्चळा । न ये आतां येऊं येथें सर्वथा बळा । 
त्याचा त्याच्या मुखें अवघाची निर्वाळा । बहुतां मते येथें तर्कवाद निराळा ॥३॥ 


ये रे कृष्णा खुणाविती खेळों भातुकें । मिळालिया बाळा एके ठायीं कवतुकें । 

कळों नेदी माया त्याचें त्यास ठाउकें । खेळतोंसें दावी लक्षलक्षापें मुके ॥१॥ 
अखंडित चटे त्यांनीं लावियेला कान्हा । आवडे तया त्या वाहाती संकल्प मना । 
काया वाचा मर्ने रूपीं गुंतल्या वासना | एकांताचें सुख जाती घेवोनियां राणा ॥ध्रु.॥ 
अवघियांचा जाणें जाला मेळासा हरी । मिळोनियां जावें तेथें तया भीतरी । 

कळों नेदी घरिच्या करी गोवूनी चोरी । हातोहातीं नेती परपरत्या दुरी ॥२॥ 

आनंदें निर्भर आपणाशीं आपण । क्रीडतील बाळा त्यजिलें पारिखें जन । 

एकाएकीं तेथें नाहीं दुसरें भिन्न । तुका ह्मणे एका नारायणा वांचून ॥३॥ 


खेळतां मुरारी जाय सरोवरा तिरीं । तंव नग्न चि या नारी तेथें देखियेल्या । 

मांडिले विंदान ख्याल सुखार्चे संधान । अंग लपवूनी मान पिलंगत चाले ॥१॥ 

ख्याल मांडिला रे ख्याल मांडिला रे । पायां पडतां रे न सोडी नेदी साउलां रे ॥ध्रु.॥ 
साडया साउलीं पातळें गोंडे कसणिया चोळया । बुंथी घेउनी सकळा कळंबावरी पळे। 
खांदी धरूनियां करीं दृष्टी घालोनि सामोरी । बैसे पाला वोढी वरी खदखदां हांसे ॥२॥ 
आनंदें कल्लोळ बाळा खेळती सकळ देती उलटिया चपळ । एकी एकीहूनि हैस वेल सुर काडी । 
एकी उगविती कोडीं । नाना परीच्या निकडी खेळ मांडियेला ॥३॥ 

एकी आलिया बाहेरी पाहे लुगडें तंव नारी । ह्मणे नाहीं नेलें चोरी काय जाणों केव्हां। 

केला सकळी हाकारा तंव आलिया बाहेरा । आतां ह्मणतील घरां जावें कैशा परी ॥४॥ 
तंव हांसे वनमाळी वरी पाहोनी सकळी । लाजे रिघालिया जळीं मागें पुढें हात । 

लाज राखावी गोपाळा आह्यांजणींची सकळां । काय मागसी ये वेळा देऊं गुळवाटी ॥५॥ 
जोडोनियां कर या गे सकळी समोर । वांयां न बोलावें फार बडबड कांहीं । 

भातुकें भूषण नाहीं चाड नेघें धन । करा एक चित्त मन या गे मजपाशीं ॥६॥ 

एक एकीकडे पाहे लाज सांडूनियां राहे| ह्मणे चला आतां सये जाऊं तयापाशीं । 
जोडोनियां हात कैशा राहिल्या निवांत । तुका ह्मणे केली मात लाज राखिली तयांची ॥७॥ 


धरिला पालव न सोडी माझा येणें । कांहीं करितां या नंदाचिया कान्हें । 
एकली न येतें मी ऐसें काय जाणें । कोठें भरलें अवघड या राणें रे ॥१॥ 
सोडी पालव जाऊ दे मज हरी । वेळ लागला रे कोपतील घरीं | 

सासू दारुण सासरा आहे भारी । तुज मज सांगतां नाहीं उरी रे ॥ध्रु.॥ 


सखिया वेशिया होतिया । तुज फावलें रे फांकतां तयांसी । 

होतें अंतर तर सांपडतें कैसी । एकाएकीं अंगीं जडलासी रे ॥२॥ 

कैसी भागली हे करितां उत्तर । शक्ति मावळल्या आसुडितां कर । 

स्वामी तुकयाचा भोगिया चतुर। भोग भोगी त्यांचा राखे लोकाचार वो ॥३॥ 


गाई गोपाळ यमुनेचे तटीं । येती पाणिया मिळोनि जगजेटी । 

चेंडू चौगुणा खेळती वाळवंटीं । चला चला ह्मणती पाहूं दृष्टी वो ॥१॥ 
ऐशा गोपिका त्या कामातुरा नारी । चित्त विव्हळ देखावया हरी । 

मिस पाणियाचें करितील घरीं । बारा सोळा मिळोनि परस्परीं वो ॥ध्रु.॥ 
चिरें चोळिया त्या धुतां विसरती । ऊर्ध्व लक्ष लागलें कृष्णमूर्ती । 

कोणा नाठवे कोण कुळ याती । जालीं ताटस्त सकळ नेत्रपातीं वो ॥२॥ 
दंतधावनाचा मुखामाजी हात । वाद्यें वाजती नाइके जनमात । 

करी श्रवण कृष्णवेणुगीत । स्वामी तुकयाचा पुरवील मनोरथ वो ॥३॥ 


कोठें मी तुझा धरूं गेलें संग । लावियेलें जग माझ्या पाठीं ॥१॥ 

सर सर रे परता अवगुणाच्या गोवळा | नको लावूं चाळा खोटा येथें ॥ध्रु.॥ 
रूपाच्या लावण्यें नेली चित्तवृत्ती । न देखें भोंवतीं मी ते माझी ॥२॥ 
तुकयाचा स्वामी माझे जीवीं च बैसला। बोलीं च अबोला करूनियां ॥३॥ 


गोड लागे परी सांगतां चि न ये । बैसे मिठी सये आवडीची ॥१॥ 

वेधलें वो येणें श्रीरंगरंगें । मीमाजी अंगें हारपलीं ॥ध्रु.॥ 

परते चि ना दृष्टी बैसली ते ठायीं । विसावोनि पायीं ठेलें मन ॥२॥ 
तुकयाच्या स्वामीसवें जाली भेटी । तेव्हां जाली तुटी मागिल्यांची ॥३॥ 


पाहावया माजी नभा । दिसे शोभा चांगली ॥१॥ 
बैसला तो माझे मनीं । नका कोणी लाजवूं ॥ध्रु.॥ 
जीवा आवडे जीवाहूनि । नव्हे क्षण वेगळा ॥२॥ 
जालें विश्वंभरा ऐसी । तुकया दासी स्वामीची ॥३॥ 


कोणी एकी भुलली नारी । विकितां गोरस ह्मणे घ्या हरी ॥१॥ 
देखिला डोळां बैसला मनीं । तो वदनीं उच्चारी ॥ध्रु.॥ 
आपुलियाचा विसर भोळा । गोविंद कळा कौतुके ॥२॥ 


तुका ह्मणे हांसे जन । नाहीं कान ते ठायीं ॥३॥ 


करूनी आइत सत्यभामा मंदिरीं रे । वाट पाहे टळोनि गेली रात्री रे । न ये चि देव येतील कामलहरी रे । पडिली 
दुश्चिती तंव तो कवाड टिमकारी रे ॥१॥ 

सर गा परता कळला तुझा भाव रे | कार्या पुरतें हें दाविसी लाघव रे । बोलतोसी तें अवघी तुझी माव रे | जाणोनि 
आलासी उजडता समयो रे ॥ध्रु.॥ 

मी च वेडी तुजला बोल नाहीं रे | दानावेळे विटंबणा जाली काय रे । मागुती रुद्रासि भेटी दिली तई रे । विश्वास तो 
तुझ्या बोला आझुनि तरी रे ॥२॥ 

भ्रम होता तो अवघा कळों आला रे | मानवत होतें मी भला भला रे । नष्टा क्रिया नाहीं मां तुझ्या बोला रे | तुकयाबंधु 
स्वामी कानडया कौसाल्या रे ॥३॥ 


तंव तो हरि ह्मणे वो निजांगने वो । लाइ नीच कां देसील डोहणे वो । मजपें दुर्जे आलें तें देव जाणे वो । शब्द काय हे 
बोलसी ते उणे वो ॥१॥ 

पाहा मनीं विचारुनी आधि वो । सांडूनि देई भ्रांति करीं स्थिर बुध्दि वो । तंट केलें हें माझें तुझें उपाधीं वो । उघडी 
डोळे आझुनि तरी धरीं शुध्दि वो ॥ध्रु.॥ 

कोठें तरी दुनियांत वर्तलें वो । स्त्रियांनी भ्रतारा दानां दिलें वो । कैसा भला मी नव्हे तें सोसिलें वो । रुसतेसी तूं 
उफराटें नवल जालें वो ॥२॥ 

काय सांग म्यां दैन्य केली कैसी वो । तुझ्या गर्वे आणविलें हनुमंतासि वो । कष्टी केलें मज गरुडा भीमकीसि वो | 
तुकयाबंधु ह्मणे खरें खोटें नव्हे यासि वो ॥३॥ 


तंव ते ह्मणे ऐका हृषीकेशी वो । नवाजिलें तुह्यी ह्मणां आपणांसि वो । तरी कां वंचनुक सुमनासि वो । नट नाटय बरें 
संपादूं जाणतोसि वो ॥१॥ 

सर हो परता परता हो आतां हरी । ह्मणे सत्राजिताची कुमरी । जाणतें मी या शब्दाच्या कुसरी । ऐसें च करून 
ठकविलें आजिवरी ॥ध्रु.॥ 

भावें गेलें ह्यूण न व्हावा वियोग। मनिचे आर्त जन्मांतरी व्हावा संग । तों तों केलें हें पाठमोरें जग । ऐसें काय जाणें हे 
तुझे रंग ॥२॥ 

काय करूं या नागविलें कामें । लागलें तयास्तव इतुके सोसावें । नाहीं तरी कां नव्हती ठावीं वर्मे। परद्वारी ऐसा 
हाकलिती प्रसिध्द नांवें ॥३॥ 

काय किती सांगावे तुझे गुण । न फुटे वाणी निष्ठुर ऐसा निर्गुण । आप पर न ह्मणसी माय बहीण । सासूसुनास लावुनि 
पाहासी भांडण ॥४॥ 

इतुकियावरी ह्मणे वैकुंठिंचा राणा । होऊन गेलें तें नये आणूं मना । आतां न करीं तैसें करी क्रिया आणा । भक्तवत्सल 
ह्मणे तुकयाबंधु कान्हा ॥५॥ 


कान्हो एकली रे एकली रे | तुजसवें चुकलें रे । भय वाटे वनीं मज अबळा धाकली रे ॥१॥ 
निघतां घरीं आई बा वारी। तुजसवें कां आलियें हरी ॥ध्रु.॥ 

लोक वाटा सांगती खोटा | परी मी चटा लागलियें ॥२॥ 

पिकल्या बोरी जालें सामोरी । काय जाणें कोठें राहिला हरी ॥३॥ 

आड खुंट जालिया जाळी । काय जाणों कान्हे मांडिली रळी ॥४॥ 

तुका ह्मणे जाऊं आलिया वाटा । पाहों हरी पायीं न मोडे कांटा ॥५॥ 


कयाला मज आयो वारितेसी घरा । खेळतों सोकरा नंदाचा मी ॥१॥ 
बहु दिसीं जाली यासीं मज भेटी । आतां वाटे तुटी न परावी ॥ध्रु.॥ 
कोवळें बोलतो मना आवरतें । डोळियाचें पाते ढापवेना ॥२॥ 

आजि सकळांसी आलें चोलुनियां । कां गो पाठी वांयां पुलविली ॥३॥ 
तुमचें तें काय खोळंबलें काज । बल्या कां गो मज कोंडा घरीं ॥४॥ 
तुकयाचा धनी गोकुळनायक । सरा कांहीं एक बोलतों मी ॥५॥ 


आतान यें मार्गे । मी आलें याच्या रागें । काय माझें जगें । कोपोनियां करावें ॥१॥ 

कां गो कलित्यां कोल्हाल । तुह्यी भलत्या च सकल । वेचाल ते बोल । झुटे होती बोलिले ॥ध्रु.॥ 
याचे भेटी माझें मन । स्वरुपीं ठाकले लोचन । वेगळें तें क्षण आतां होऊं नावरे ॥२॥ 

काज काम नको जालें । बीजें नावरे बोलिलें । याचिया भेदिलें। कामबाणीं अंतर ॥३॥ 

या वेगळें होणें । आतां जळो तैसें जिणें । घेतलें तें मनें । आतां मागें न फिरे ॥४॥ 

आतां मोटी वार। माझी नका धरूं चार | तुकयाचा दातार । शेजे तो मी सुतलों ॥५॥ 


हरिरता चपळा नारी | लागवरी न रिघती ॥१॥ 
अवघ्या अंगें सर्वोत्तम । भोगी काम भोगता ॥ध्रु.॥ 
वाचा वाच्यत्वासि न ये । कोठें काय करावें ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा ऐशा । देवपिशा उदारा ॥३॥ 


गौळणी आल्या वाज । ह्मणती या गे राखों आज । सांपडवुनी माजघरांत धरुनी कोंडूं । उघडे कवाड उभ्या काळोशाचे 
आड । साता पांचा एक भीड मोनेंची ठेल्या ॥१॥ 

नित्य सोंकवला नेदी । सांगों चित्त बोला । आतां सांपडतां याला कोण सोडी जीवें ॥ध्रु.॥ 

जाणोनियां हरी त्याच घरा आला चोरी । गडियां ठेवुनी बाहेरी पूर्वद्वारे शिरे | त्यांच्या भयाभीत चाले पिलंगत भोंवतालें 
। पाहे तंव देखियेलें नवनीत पुढें ॥२॥ 

उतरोनि सिंकें । पाहे चाखोनियां निकें। गोड तें चि एका एकें । हातीं लांबवितो । जाणे राखती तयांसि । तेथें अधिक 
चि नासी । माग लावी हात पुसी । चोरी जाणावया ॥३॥ 


जाणोनियां नारी । मूळ वर्मद्वार धरी । माजे कोंडूनी भीतरी । घरांत धरीयेला । कां रे नागविसी । माझे मुळीं लागलासी 
। आणवीन तुजपासीं । मागें खादलें तें ॥४॥ 

दोही संदी बाहे । धरूनि नेती माते पाहे । काय नासी केली आहे । घरामाजी येणें । तुका ह्मणे मुख । त्याचें वाढों नेदी 
दुःख । दसवंती कवतुक। करुनी रंजविल्या ॥३॥ 


आलियें धांवति धांवति भेट होइल ह्यूण । तंव ते टळली वेळ वो माझा उरला सीण ॥१॥ 
आतां काय करूं सांग वो मज भेटेल कैसा । हरिलागीं प्राण फुटे वो थोरी लागली आशा ॥ध्रु.॥ 
लाविला उशीर बहुतीं बहु ओढिती ओढा । सांभाळितां सांग असांग दुःख पावल्यें पीडा ॥२॥ 
जळो आतां संसारु वो कई शेवट पुरे | तुकयाच्या स्वामी गोपाळालागीं जीव झुरे ॥३॥ 


आणीक काय थोडीं । परि तें फार खोटीं कुडीं ॥१॥ 
सदा मोकळीं च गुरें । होती फजीत तीं पोरें ॥ध्रु.॥ 
सदा घालिता हुंबरी। एक एकांचे न करी ॥२॥ 

तुका ह्मणे घरीं माय वेळोवेळां मारी ॥३॥ 


बहुतांचे संगती । बहु पावलों फजिती ॥१॥ 

बरें केलें नंदबाळें । मागिलांचें तोंड काळें ॥ध्रु.॥ 
माझा करितील तंटा | लपती आलिया बोभाटा ॥२॥ 
तुका ह्मणी काई । किती ह्मणों बाप आई ॥३॥ 


गाईन ते लीळा चरित्र पवाडे । राखिले संवगडे सहित गाई ॥१॥ 
चोरिलें नवनीत बांधविला गळा । जे तुह्यीं गोपाळा छंद केले ॥ध्रु.॥ 
मोहिल्या गोपिका पांवयाच्या छंदें । केली ते गोविंदें क्रीडा गाऊं ॥२॥ 
मायबापा लाड दाखविलें कौतुक । तें या आणूं सुख अंतरासी ॥३॥ 
निर्दाळिले दुष्ट भक्तां प्रतिपाळी । ऐसा ह्मणों बळी आमुचा स्वामी ॥४॥ 
तुका ह्मणे सरसी असों येणें वोघें । लागोनि संबंधें सर्वकाळ ॥५॥ 


डांका - अभंग 


चौक भरियेला आसनीं पाचारिली कुळस्वामिनी । वैकुंठवासिनि ये धांवोनी झडकरी ॥१॥ 

रंगा येई वो विठाई सांवळिये डोळसे । तुझें श्रीमुख साजिरें तें मी केधवां देखेन ॥ध्रु.॥ 
रजतमधुपारती। पंचप्राणांची आरती । अवघी सारोनी आइती । ये धांवती झडकरी ॥२॥ 

मन मारोनियां मेंढा । आशा मनसा तृष्णा सुटी । भक्तिभाव नैवेद्य ताटी । भरोनि केला हाकारा ॥३॥ 


डांका अनुहात गजरे । येउनि अंगासी संचरे | आपुला घेउनी पुरस्कार । आरोग्य करीं तुकयासी ॥४॥ 


साच माझा देव्हारा । भाक ठेवा भाव खरा । त्रिगुणाचा फुलवरा । आणा विनति सांगतों ॥१॥ 
माझें दैवत हें रंगीं । नाचे वैष्णवांच्या संगीं । भरलें मग अंगीं । निवाड करी दोहींचा ॥ध्रु.॥ 

तुझें आहे तुजपासीं । परि तूं जागा चुकलासी । चिवडुनियां नासी। तुझ्या घरिच्यांनीं केली ॥२॥ 
आतां न पडे ठावें । वांचूनियां माझ्या देवें । अंधकार व्हावें । नासु ठाव शोधावा ॥३॥ 
आंधळयासी डोळे। देते पांगुळासी पाय । वांजा पुत्र फळे । नवस पुरविते विठाई ॥४॥ 

उगविलीं कोडीं । मार्गे कितेकांचीं बापुडीं । तुका ह्मणे घडी। न लगे नवस द्या आधीं ॥५॥ 


विनति घातली अवधारीं । मज देई वो अभय करीं । पीडिलों खेचरीं । आणीक वारी नांवांची ॥१॥ 
रंगा येई वो एकला रंग वोडवला । हरिनाम उठिला गजर केला हाकारा ॥ध्रु.॥ 

देवांचे दैवते । तुज नमिलें आदिनाथे । ये वो कृपावंते । भोगा माझ्या धांवति ॥२॥ 

न लवीं आतां वेळ । आइत सारिली सकळ । तुका ह्मणे कुळ । आमुचिये दैवते ॥३॥ 


माझा देव्हारा साचा । नाहीं आणीक कोणाचा । त्रिभुवनीं याचा । ठसा न लगे पुसावें ॥१॥ 

या रे लोटांगणीं । कांहीं करा विनवणी। करील झाडणी । भूत काढी संसार ॥ध्रु.॥ 

पडिले विषयांचे गोंधळीं । ते त्रिगुण आकळी । हरिनाम आरोळी । कानीं पडतां ते उठी ॥२॥ 
घेतला अहंकार | काम क्रोध या मत्सरें । पळती प्रेमभरें। अवघे ठाव सांडुनी ॥३॥ 

घेतलासे पुरा । माया ममता आसरा । अवघ्या एक सरा । पळती रंग देखोनी ॥४॥ 

तुका ह्मणे द्यावा भाव । फिटेल मनिचा संदेह । आणीक न लगे ठाव । कांहीं कोठें हिंडावे ॥५॥ 


पुढें येते देवी । तिची जती चालों द्यावी । मागील झाडावी । झाडा मान आसडी ॥१॥ 

एकवीरा आली अंगा । आतां निवारील रोगा । माझ्या भक्तापाशीं सांगा । पूजा भावें करावी ॥ध्रु.॥ 
मेंढा मारावा लोवाळ । पूजा पावली सकळ । तुह्मी केलें बळ । मग मी ठायीं न पडे ॥२॥ 

तुका ह्मणें मुळीं | लागली ते आली कुळीं । वंदुनी सकळीं । जीवें भावो ओवाळा ॥३॥ 


अवघ्या जेष्ठादेवी कोण पूजनाचा ठाव । धरितां चि भाव कोठें नाहींसें जालें ॥१॥ 

दिसे सारिखें सारिखें । परि तें कारणीं पारिखें । तळीं गेलें देखें । वरी टोले न साहाती ॥ध्रु.॥ 
पट एका शिरीं । यथाविधीनें त्या येरी । बसकोळया घागरी डेरे रांझण गाडगीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे माना । येथें कोणीं रुसावें ना । आपुलाल्या स्थानां । जेथें त्या चि शोभल्या ॥३॥ 


खेचर खडतर । काळ कांपती असुर । नांदे भीमातीर| पंढरपुर पाटणीं ॥१॥ 


आतां करी कां रे हाकारा । सहस्र नामें एकसरा । दवडिते खेचरा । अंगसंगें धरूनी ॥ध्रु.॥ 
सीते जाली झडपणी । राहाणे वासुगीच्या बनीं । पावली जननी । झोंटि मोकळिया केशी ॥२॥ 
लाविलें कावरं । प्रल्हादा ह्लैसासुरें । आली येकसरें । दांत खात रंगासी ॥३॥ 

वसुदेवाचीं बाळें । सात खादलीं ज्या काळे। आली भोगवेळे । तया कारणें तेथें ॥४॥ 

पांडवें बापुडीं । वाज केलीं फिरती वेडीं । धांवोनियां काढी । अंगसंगें त्राहाविलीं ॥५॥ 

नामाचे चिंतन । तेथें धांवते आपण । न विचारितां हीण । भाव देखे जयाचा ॥६॥ 

कुळीची कुळदेवता । तुका ह्मणे आह्यां माता । काय भय भूतां । काळ यमदूताचें ॥७॥ 


देवी देव जाला भोग सरला यावरी । सांगाया दुसरी ऐसी नाहीं उरली ॥१॥ 
हरिनाम देवनाम तुह्यी गाऊनियां जागा । पेंठवणी मागा नका ठेवूं लिगाड ॥ध्रु.॥ 
शेवटीं सुताळी बरवी वाजवावी डांक | ताळा घाली एक सरलियाचे शेवटीं ॥२॥ 
गुंडाळा देव्हारा मान देती मानकरी । तुका ह्मणे बरीं आजि कोडीं उगविलीं ॥३॥ 
॥८॥ 


जाली झडपणी खडतर देवता । संचरली आतां निघों नये ॥१॥ 

मज उपचार झणी उपचार झणी आतां करा । न साहे दुसरा भार कांहीं ॥ध्रु.॥ 
नेऊनियां घाला चंद्रभागे तिरीं । जीवा नाहीं उरी कांहीं आतां ॥२॥ 

तुका ह्मणे कळों आलें वर्तमान । माझें तों वचन आच्छादलें ॥३॥ 


अंगीं देवी खेळे । कां रे तुह्यासी न कळे । कोणाचे हे चाळे सुख दुःख न मनितां ॥१॥ 

मीं तों आतां येथें नाहीं । ओळखी वचनाच्या ठायीं । पालटाचा घेई । भाव खरें लोपे ना ॥ध्रु.॥ 
आपुलाले तुह्यी पुसा । सोवा एव्याच सरिसा । थिरावल्या कैसा काय जाणों विचार ॥२॥ 

तुका ह्मणे लाभकाळ । तेथें नसावें शीतळ । मग तैशी वेळ । कोठें जाते सांपडों ॥३॥ 


पांगुळ जालों देवा नाहीं हात ना पाय । बैसलों जयावरी सैराट तें जाय । 

खेटितां कुंप कांटी । खुंट दरडी न पाहे। आधार नाहीं मज कोणी । बाप ना माये ॥१॥ 
दाते हो दान करा। जातें पंढरपुरा । न्या मज तेथवरी । अखमाचा सोयरा ॥ध्रु.॥ 

हिंडतां गव्हारनें गा । शिणलों दारोदारी । न मिळे चि दाता कोणी जन्मदुःखातें वारी । 
कीर्ति हे संतां मुखीं । तो चि दाखवा हरी । पांगळां पाय देतो । नांदे पंढरपुरी ॥२॥ 

या पोटाकारणें गा । जालों पांगीला जना । न सरे चि बापमाय भीक नाहीं खंडणा । 
पुढारा ह्मणती एक । तया नाहीं करुणा । श्वान हें लागे पाठीं । आशा बहु दारुणा ॥३॥ 
काय मी चुकलों गा मागें नेणवे कांहीं । न कळे चि पाप पुण्य । तेथें आठव नाहीं 

मी माजी भुललों गा । दीप पतंगासोयी । द्या मज जीवदान । संत महानुभाव कांहीं ॥४॥ 


दुरोनि आलों मी गा । दुःख जालें दारुण । यावया येथवरी 
होतें हें चि कारण । दुर्लभ भेटी तुह्या । पायीं जालें दरुषन । विनवितो तुका संतां । दोन्ही कर जोडून ॥५॥ 


देश वेष नव्हे माझा । सहज फिरत आलों । करूं सत्ता कवणावरी कोठें स्थिर राहिलों । 

पाय डोळे ह्मणतां माझे । तींहीं कैसा मोकलिलों । परदेशीं नाहीं कोणी । अंध पांगुळ जालों ॥१॥ 
आतां माझी करीं चिंता । दान देई भगवंता । पाठीं पोटीं नाहीं कोणी | निरवीं सज्जन संता ॥ध्रु.॥ 
चालतां वाट पुढें । भय वाटतें चित्तीं । बहुत जन गेलीं नाहीं आलीं मागुतीं । 

न देखें काय जालें। कान तरी ऐकती । बैसलों संधिभागीं । तुज धरूनि चित्तीं ॥२॥ 

भाकितों करुणा गा । जैसा सांडिला ठाव । न भरें पोट कधीं नाहीं निश्चळ पाव । 

हिंडतां भागलों गा । लक्ष चौऱ्याशी गांव । धरूनि राहिलों गा । हा चि वसता ठाव ॥३॥ 

भरवसा काय आतां । कोण आणि अवचिता । तैसी च जाली कीर्ति । तया मज बहुतां । 
ह्मणउनि मारीं हाका । सोयी पावें पुण्यवंता । लागली भूक थोरी । तूं चि कृपाळू दाता ॥४॥ 
संचित सांडवलें । कांहीं होतें जवळीं । वित्त गोत पुत माया । तुटली हे लागावळी । 

निष्काम जालों देवा। होतें माझे कपाळीं । तुका ह्मणे तूं चि आतां । माझा सर्वस्वें बळी ॥५॥ 


देखत होतों आधीं मागें पुढें सकळ । मग हे दृष्टी गेली वरी आले पडळ । 

तिमिर कोंदलेंसें वाढे वाढतां प्रबळ । भीत मी जालों देवा । काय ज्याल्याचें फळ ॥१॥ 
आतां मज दृष्टी देई । पांडुरंगा मायबापा । शरण आलों आतां । निवारूनियां पापा । 
अंजन लेववुनी। करीं मारग सोपा । जाईन सिध्दपंथें । अवघ्या चुकती खेपा ॥ध्रु.॥ 
होतसे खेद चित्ता । कांहीं नाठवे विचार । जात होतों जना मागें तोही सांडिला आधार | 
हा ना तोसा ठाव जाला| अवघा पडिला अंधार | फिरलीं माझीं मज । कोणी न देती आधार ॥२॥ 
जोंवरि चळण गा । तोंवरि ह्मणती माझा । मानिती लहान थोर देहसुखाच्या काजा । 
इंद्रिये मावळलीं । आला बागुल आजा। कैसा विपरीत जाला| तो चि देह नव्हे दुजा ॥३॥ 
गुंतलो या संसारें। कैसा झालोंसें अंध। मी माझें वाढवुनी मायातृष्णेचा बाध। 

स्वहित न दिसे चि । केला आपुला वध । लागले काळ पाठीं । सवें काम हे क्रोध ॥४॥ 
लागती चालतां गा । गुणदोषाच्या ठेंसा । सांडिली वाट मग जालों निराळा कैसा । 
पाहातों वास तुझी । थोरी करूनी आशा । तुका ह्मणे वैद्यराजा। पंढरीच्या निवासा ॥५॥ 


सहज मी आंधळा गा निजनिराकार पंथें । वृत्ति हे निवृत्ति जाली जन न दिसे तेथें । 

मी माजी हारपलें ठायीं जेथींचा तेथें। अदृश्य तें चि जालें कांहीं दृश्य जें होतें ॥१॥ 

सुखी मी निजलों गा शून्य सारूनि तेथें । त्रिकूटशिखरीं गा दान मिळे आइतें ॥ध्रु.॥ 
टाकिली पात्र झोळी धर्मअधर्म आशा | कोल्हाळ चुकविला त्रिगुणाचा वोळसा । 

न मार्गे मी भीक आतां हा चि जाला भरवसा । वोळली सत्रावी गा तिणें पुरविली इच्छा ॥२॥ 


ऊर्ध्वमुखें आळविला सोहं शब्दाचा नाद । अरूप जागविला दाता घेऊनि छंद । 
घेऊनि आला दान निजतत्त्व निजबोध । स्वरूपीं मेळविलें नांव ठेविला भेद ॥३॥ 
शब्द हा बहुसार उपकाराची राशी । ह्मणोनि चालविला मागें येतील त्यांसीं । 

मागोनि आली वाट सिध्दओळीचि तैसी । तरले तरले गा आणीक ही विश्वासी ॥४॥ 
वर्म ते एक आहे दृढ धरावा भाव । जाणिवनागवण नेदी लागो ठाव । 

ह्मणोनि संग टाकी सेवीं अद्वैत भाव । तुका ह्मणे हा चि संतीं मागे केला उपाव ॥५॥ 


आंधळयापांगळयांचा एक विठोबा दाता । प्रसवला विश्व तो चि सर्व होय जाणता | 
घडी मोडी हेळामात्रे पापपुण्यसंचिता। भवदुःख कोण वारी तुजवांचुनि चिंता ॥१॥ 
धर्म गा जागो तुझा तूं चि कृपाळू राजा । जाणसी जीवींचें गा न सांगतां सहजा ॥ध्रु.॥ 
घातली लोळणी गा पुंडलीके वाळवंटीं । पंढरी पुण्य ठाव नीरे भीवरे तटीं । 

न देखे दुसरें गा । जाली अदृश्यदृष्टी । वोळला प्रेमदाता केली अमृतवृष्टी ॥२॥ 
आणीक उपमन्यु एक बाळ धाकुटें। न देखे न चलवे जना चालते वाटे । 

घातली लोळणी गा हरिनाम बोभाटे | पावला त्याकारणें धांव घातली नेटें ॥३॥ 
बैसोनि खोळी शुक राहे गर्भ आंधळा । शीणला येरझारी दुःख आठवी वेळा | 
मागील सोसिलें तें ना भीं ह्मणे गोपाळा | पावला त्याकारणें । लाज राखिली कळा ॥४॥ 
न देखे जो या जना तया दावी आपणा । वेगळा सुखदुःखा मोहो सांडवी धना । 
आपपर तें ही नाहीं बंधुवर्ग सज्जना। तुकया ते चि परी जाली पावें नारायणा ॥५॥ 


भगवंता तुजकारणें मेलों जीता चि कैसी । निष्काम बुध्दी ठेली चळण नाहीं तयासी । 
न चलती हात पाय दृष्टि फिरली कैसी। जाणतां न देखों गा क्षर आणि अक्षरासी ॥१॥ 
विठोबा दान दे गा तुझ्या सारिखें नामा । कीर्ति हे वाखाणिली थोर वाढली सीमा ॥ध्रु.॥ 
भुक्ति मुक्ति तूंचि एक होसि सिध्दीचा दाता । ह्मणोनि सांडवली शोक भय लज्जा चिंता । 
सर्वस्वें त्याग केला धांव घातली आतां। कृपादान देई देवा येउनि सामोरा आतां ॥२॥ 
संसारसागरू गा भवदुःखाचे मूळ । जनवाद अंथरुण माजी केले इंगळ | 

इंद्रियें वज्रघातें तपे उष्ण वरी जाळ । सोसिलें काय करूं दुर्भर हे चांडाळ ॥३॥ 

तिहीं लोकीं तुझें नाम वृक्ष पल्लव शाखा । वेंघलों वरि खोडा भाव धरूनि टेंका । 
जाणवी नरनारी जागो धरम लोकां । पावती पुण्यवंत सोई आमुचिये हाका ॥४॥ 

नाठवे आपपर आतां काय बा करूं । सारिखा सोइसवा हारपला विचारू । 

घातला योगक्षेम तुज आपुला भारू | तुकया शरणागता देई अभयकरू ॥५॥ 


वासुदेव - अभंग 


मनु राजा एक देहपुरी । असे नांदतु त्यासि दोघी नारी। 

पुत्र पौत्र संपन्न भारी । तेणें कृपा केली आह्यांवरी गा ॥१॥ 

ह्मणउनि आलों या देशा । होतों नाहीं तरी भुललों दिशा । 

दाता तो मज भेटला इच्छा । येउनि मारग दाविला सरिसा गा॥ध्रु.॥ 
सवें घेउनि चौघेजण । आला कुमर सुलक्षण । 

कडे चुकवुनि कांटवण। ऐका आणिली तीं कोण कोण गा ॥२॥ 

पुढें भक्तीने धरिलें हातीं। मागें ज्ञान वैराग्य धर्म येती । 

स्थिर केलीं जीं आचपळें होतीं । सिध्द आणुनि लाविलीं पंथीं गा ॥३॥ 
केले उपकार सांगों काय | बाप न करी ऐसी माय । 

धर्मे त्याच्या देखियेले पाय । दिलें अखय भय वारुनि दान गा ॥४॥ 
होतों पीडत हिंडतां गांव । पोट भरेना राहावया ठाव । 

तो येणें अवघा संदेह । ह्मणे फेडियेला तुकयाचा बंधव गा ॥५॥ 


गातों वासुदेव मीं ऐका । चित्त ठेवुनि ठायीं भावें एका। 

डोळे झाकुनि रात्र करूं नका । काळ करीत बैसला लेखा गा ॥१॥ 
राम राम स्मरा आधीं । लाहो करा गांठ घाला मूळबंदीं । 

सांडावा उगिया उपाधी । लक्ष लावुनि राहा गोविंदीं गा ॥ध्रु.॥ 

ऐसा अल्प मानवी देह । शत गणिलें अर्ध रात्र खाय | 

पुढें बालत्व पीडा रोग क्षय । काय भजनासि उरलें तें पाहें गा ॥२॥ 
क्षणभंगुर नाहीं भरवसा । व्हा रे सावध सोडा माया आशा । 

न चळे बळ पडेल मग फासा । पुढें हुशार थोर आहे वोळसा गा ॥३॥ 
कांहीं थोडें बहुत लागपाठ । करा भक्ति भाव धरा बळकट । 

तन मन ध्यान लावुनियां नीट । जर असेल करणें गोड शेवट गा ॥४॥ 
विनवितों सकळां जनां । कर जोडुनि थोरां लाहनां । 

दान इतुलें द्या मज दीना । ह्मणे तुकयाबंधु राम ह्मणा गा ॥५॥ 


गेले टळले पाहार तीन । काय निदसुरा अझून । 

जागे होउनि करा कांहीं दान । नका ऐकोनि झाकों लोचन गा ॥१॥ 
हरी राम कृष्ण वासुदेवा । जाणवितसें जना । 

चिपळया टाळ हातीं मुखीं घोष । नारायणा गा ॥ध्रु.॥ 

जें टाकेल कोणा कांहीं । फळ पुष्प अथवा तोय । 

द्या परी मीस घेऊं नका भाई । पुढें विन्मुख होतां बरें नाहीं गा ॥२॥ 
देवाकारणें भाव तस्मात | द्यावें न लगे फारसें वित्त। 


जालें एक चित्त तरी बहुत । तेवढयासाठीं नका करूं वाताहात गा ॥३॥ 
आलों येथवरी बहु सायासें । करितां दान हें चि मागावयास | 

नका भार घेऊं करूं निरास । धर्म सारफळ संसारास गा ॥४॥ 

आतां मागुता येईल फेरा । हें तों घडे या नगरा । 

ह्मणे तुकयाबंधु धरा । ओळखी नाहीं तरी जाल अघोरा गा ॥५॥ 


राम राम दोनी अक्षरें । सुलभ आणि सोपारें । जागा मागिले पाहारें । सेवटिचें गोड तें चि खरें गा ॥१॥ 

राम कृष्ण वासुदेवा । जाणवी जनासि । वाजवी चिपळिया । टाळ घागऱ्याघोषें गा ॥ध्रु.॥ 

गाय वासुदेव वासुदेवा । भिन्न नाहीं आणिका नांवा । दान जाणोनियां करीं आवा । न ठेवीं उरीं कांहीं ठेवा गा ॥२॥ 
एक वेळा जाणविती । धरूनियां राहा चित्तीं । नेघें भार सांडीं कामा हातीं। नीज घेउनि फिरती गा ॥३॥ 

सुपात्रीं सर्व भाव । मी तों सर्व वासुदेव । जाणती कृपाळु संत महानुभाव । जया भिन्न भेद नाहीं ठाव गा ॥४॥ 

शूर दान जीवें उदार । नाहीं वासुदेवी विसर । कीर्ति वाढे चराचर । तुका ह्मणे तया नमस्कार गा ॥५॥ 


बोल बोले अबोलणे । जागें बाहेर आंत निजेलें । कैसें घरांत घरकुल केलें । नेणो आंधार ना उजेडलें गा ॥१॥ 

वासुदेव करितों फेरा । वाडियांत बाहेर दारा । कोणी कांहीं तरी दान करा । जाब नेदा तरी जातों सामोरा गा ॥ध्रु.॥ 
हातीं टाळ दिंडी मुखीं गाणें। गजर होतो बहु मोटयानें । नाहीं निवडिलीं थोरलाहानें । नका निजों भिकेच्या भेणें गा ॥ 
२॥ 

मी वासुदेव तत्वता । कळों येईल विचारितां। आहे ठाउका सभाग्या संतां । नाहीं दुजा आणीक मागता गा ॥३॥ 

काय जागाचि निजलासी । सुनें जागोन दारापासीं तुझ्या हितापाठीं करी व्यास व्यासी । भेटी न घेसी वासुदेवासी गा ॥ 
४॥ 

ऐसें जागविलें अवघें जन । होतें संचित तींहीं केलें दान । तुका ह्मणे दुबळीं कोणकोण । गेलीं वासुदेवा विसरून गा ॥ 
५॥ 


रामकृष्ण गीती गात । टाळ चिपळया वाजवीत । छंदें आपुलिया नाचत । नीज घेऊनि फिरत गा ॥१॥ 

जनीं वनीं हा अवघा देव । वासनेचा हा पुसावा ठाव । मग वोळगती वासुदेव । ऐसा मनीं वसूं द्यावा भाव गा ॥ध्रु.॥ 
निज दासाची थोर आवडी । वासुदेवासि लागली गोडी । मुखीं नाम उच्चारी घडोघडीं । ऐसी करा हे वासुदेवजोडी गा 
॥२॥ 

अवघा सारूनि सेवट जाला । प्रयत्न न चले कांहीं केला । जागा होई सांडुनि झोपेला । दान देई वासुदेवालागा ॥३॥ 
तुका ह्मणे रे धन्य त्याचें जिणें । जींहीं घातलें वासुदेवा दान। त्याला न लगे येणें जाणें । जालें वासुदेवीं राहणे गा ॥४॥ 
॥ 


गांवगुंड - अभंग 


आह्ली जालों गांवगुंड । अवघ्या पुंड भूतांसी ॥१॥ 


दुसरें तें खेळों आलें । एका बोले तो मियां ॥ध्रु.॥ 
अवघियांचा येऊं लाग । नेदूं अंग शिवाया ॥२॥ 
तुका ह्मणे खुंटूं नाद । जिंतूं वाद सर्तीनें ॥३॥ ॥१॥ 


जोगी - अभंग 


जग जोगी जग जोगी । जागजागे बोलती ॥१॥ 
जागता जगदेव । राखा कांहीं भाव ॥ध्रु.॥ 
अवघा क्षेत्रपाळ । पूजा सकळ ॥२॥ 

पूजापात्र कांहीं । फल पुष्प तोय ॥३॥ 

बहुतां दिसां फेरा । आला या नगरा ॥४॥ 
नका घेऊं भार । धर्म तो चि सार ॥५॥ 

तुका मागे दान । द्या जी अनन्य ॥६॥ ॥१॥ 


सरवदा - अभंग 


एका गा ए भाई । सरवदा सांगतो काई । येथें नाडेल माई । दोघां पुत्रांची । 

ते करिती तिची विटंबना । अवघ्या प्रसिध्द जना । एक न मारितां शाहाणा | तो जाणा सुख न पवे ॥१॥ 
अ£भणीक ऐका गा ए | सरवदा सांगतो काय । खरें चि बोले तो जाय। नरकामध्यें अधोगती । 

हें चौघांच्या मुखें । मना आणावें सुखें। अवघीं चुकती दुःखें । खोटें बोला नरनारी ॥ध्रु.॥ 

आणीक नाडेल एक जाण । सरवदा बोलतो वचन । जागें माझें ह्मणोन । पडिलें खान तया घरीं । 

ह्मणोन न ह्मणा माझें कांहीं । निजीं निजा सुखें ठायीं । यत्न होईल तई । चोराठायीं विश्वास ॥२॥ 
आणीक एकी परी । सरवदा सांगतो थोरी । दुःख पावेल नारी । पतिव्रता यामधीं । 

पांचांनीं दिधली हातीं । ह्मणोनि न मनावी निश्चिती । परपुरुषीं होय रती । सुखगती ते पावे ॥३॥ 

एकी परी । सरवदा सांगतो तें करीं । दान देतां जो न वारी । नव्हे भला भला तो तुका ह्मणे आई । 

येथें नांव काई । सांगसी तें ठायीं । मरो रांडेचें ॥४॥ ॥१॥ 


मुंढा - अभंग 


संबाल यारा उपर तलें दोन्हो मारकी चोट । नजर करे सो ही राखे पश्वा जावे लुट ॥१॥ 
प्यार खुदाई रे बाबा जिकिर खुदाई ॥ध्रु.॥ 

उडे कुदे ढुंग नचावे आगल भुलन प्यार । लडबड खडबड कांहेकां खचलावत भार ॥२॥ 
कहे तुका चलो एका हम जिन्होंके सात । मिलावे तो उसे देना तो ही चढावे हात ॥३॥ 


सब संबाल भ्याने लौंढे खडा केऊं गुंग । मदिरथी मता हुवा भुलि पाडी भंग ॥१॥ 
आपसकुं संबाल आपसकुं संबाल । मुंढे खुब राख ताल । मुथिवोहि बोला नहीं तो करूंगा हाल ॥ध्रु.॥ 


आवलका तो पीछे नहीं मुदल बिसर जाय । फिरते नहीं लाज रंडी गधे गोते खाय ॥२॥ 
जिन्हो खातिर इतना होता सो नहीं तुझे बेफाम । उचा जोरो लिया तुंबा तुंबा बुरा काम ॥३॥ 
निकल जावे चिकल जोरो मुंढे दिलदारी । जबानीकी छोड दे बात फिर एक तारी ॥४॥ 
कहे तुका फिसल रुका मेरेको दान देख । पकड धका गांडगुडघी मार चलाऊं आलेख ॥५॥ 


आवल नाम आल्ला बडा लेते भुल न जाये | इलाम त्याकालजमुपरताहाः£ी तुंब बजाये ॥१॥ 
आल्ला एक तुं नबी एक तुं ॥ध्रु.॥ 

काटतें सिर पावों हात नहीं जीव उराये । आगले देखे पिछले बुझे । आपें हजुर आयें ॥२॥ 

सब सबरी नचाव म्याने । खडा आपनी सात । हात पावों रखते जबाब । नहीं आगली बात ॥३॥ 
सुनो भाई बजार नहीं । सब हि निरचे लाव । नन्हा बडा नहीं कोये एक ठोर मिलाव ॥४॥ 

एक तार नहीं प्यार । जीवतनकी आस । कहे तुका सो हि मुंढा । राखलिये पायेनपास ॥५॥ ॥३॥ 


डोई फोडा - अभंग 


तम भज्याय ते बुरा जिकीर ते करे । सीर काटे ऊर कुटे ताहां सब डरे ॥१॥ 

ताहां एक तु ही ताहां एक तु ही । ताहां एक तु ही रे बाबा हमें तुह्ये नहीं ॥ध्रु.॥ 

दिदार देखो भुले नहीं किशे पछाने कोये । सचा नहीं पकडुं सके झुटा झुटे रोये ॥२॥ 

किसे कहे मेरा किन्हे सात लिया भास । नहीं मेलो मिले जीवना झुटा किया नास ॥३॥ 

सुनो भाई कैसा तो ही । होय तैसा होय । बाट खाना आल्ला कहना एकबारां तो ही ॥४॥ 

भला लिया भेक मुंढे । आपना नफा देख । कहे तुका सो ही संका । हाक आल्ला एक ॥५॥ ॥१॥ 


मलंग - अभंग 


नजर करे सो ही जिंके बाबा दुरथी तमासा देख । लकडी फांसा लेकर बैठा आगले ठकण भेख ॥१॥ 
काहे भुला एक देखत आंखो मार तडांगो बाजार ॥ध्रु.॥ 

दमरी चमरी जो नर भुला। सोत आघो हि लत खाये ॥२॥ 

नहि बुलावत किसे बाबा आप हि मत जाये । कहे तुका उस असाके संग फिरफिर गोदे खाये ॥३॥ ॥१॥ 


दरवेस -अभंग 


अल्ला करे सो होय बाबा करतारका सिरताज | गाउ बछरे तिस चलावे यारी बाघो न सात ॥१॥ 
ख्याल मेरा साहेबका।| बाबा हुवा करतार । व्हांटें आघे चढे पीठ । आपे हुवा असुवार ॥२॥ 
जिकिर करो अल्लाकी बाबा सबल्यां अंदर भेस | कहे तुका जो नर बुझे सो हि भया दरवेस ॥३॥ ॥१॥ 


वैद्ययोळी - अभंग 


अल्ला देवे अल्ला दिलावे अल्ला दारु अल्ला खलावे। अल्ला बगर नही कोये अल्ला करे सो हि होये ॥१॥ 

मर्द होये वो खडा फीर नामर्दकुं नहीं धीर । आपने दिलकुं करना खुसी तीन दामकी क्या खुमासी ॥ध्रु.॥ 

सब रसोंका किया मार । भजनगोली एक हि सार । इमान तो सब ही सखा । थोडी तो भी लेकर ज्या ॥२॥ 
जिन्हो पास नीत सोये । वो हि बसकर तिरोवे । सांतो पांचो मार चलावे । उतार सो पीछे खावे ॥३॥ 

सब ज्वानी निकल जावे| पीछे गधडा मटी खावे । गांवढाळ सो क्या लेवे । हगवनि भरी नहि धोवे ॥४॥ 

मेरी दारु जिन्हें खाया । दिदार दरगां सो हि पाया । तल्हे मुंढी घाल जावे । बिगारी सोवे क्‍या लेवे ॥५॥ 

बजारका बुझे भाव। वो हि पुसता आवे ठाव । फुकट बाटु कहे तुका । लेवे सोहि लें हिसखा ॥६॥ ॥१॥ 


गोंधळ - अभंग 


राजस सुंदर बाळा । पाहों आलिया सकळा वो । बिबीं बिंबोनि ठेली 

माझी परब्रह्म वेल्हाळा वो । कोटि रविशशि माझी। परब्रह्म वेल्हाळा वो ॥१॥ 

राजस विठाबाई । माझें ध्यान तुझे पायीं वो । त्यजुनियां चौघींसी । लावी आपुलिये सोई वो ॥ध्रु.॥ 
सकुमार साजिरी । कैसीं पाउलें गोजिरीं वो । कंठीं तुळसीमाळा 

उभी भीवरेच्या तिरीं वो । दंत हिरया ज्योति । शंखचक्र मिरवे करीं वो ॥२॥ 

निर्गुण निराकार । वेदां न कळे चि आकार वो । शेषादिक श्रमले 

श्रुती न कळे तुझा पार वो | उभारोनि बाहे । भक्तां देत अभयकर वो ॥३॥ 

येउनि पंढरपुरा । अवतरली सारंगधरा वो । देखोनि भक्ति भाव 

वोरसली अमृतधारा वो । देउनि प्रेमपान्हा । तुकया स्वामीने किंकरा वो ॥४॥ 


सुदिन सुवेळ । तुझा गोंधळ वो । पंच प्राण दिवटे । दोनी नेत्रांचे हिलाल वो ॥१॥ 

पंढरपुरनिवासे । तुझे रंगी नाचत असें वो । नवस पुरवीं माझा । मनिंची जाणोनियां इच्छा वो ॥ध्रु.॥ 
मांडिला देव्हारा | तुझा त्रिभुवनामाझारी वो । चौक साधियेला । नाभिकळस ठेविला वरी वो ॥२॥ 
बैसली देवता । पुढें वैष्णवाचे गाणें वो । उद्गारे गर्जती । कंठीं तुळसीचीं दर्शनें वो ॥३॥ 

स्वानंदाचे ताटीं । धूप दीप पंचारती वो । ओवाळिली माता । विठाबाई पंचभूतीं वो ॥४॥ 

तुझें तुज पावलें । माझा नवस पुरवीं आतां वो । तुका ह्मणे राखें । आपुलिया शरणागता वो ॥५॥ 


सुंदर मुख साजिरें । कुंडलें मनोहर गोमटीं वो । नागर नाग खोपा । केशर कस्तुरी मळवटीं वो । 

विशाळ व्यंकट नेत्र । वैजयंती तळपे कंठीं वो । कास पीतांबराची । चंदन सुगंध साजे उटी वो ॥१॥ 
अतिबरवंटा बाळा । आली सुलक्षणीं गोंधळा वो । राजस तेजोराशी। मिरवी शिरोमणी वेल्हाळा वो । 
कोटि रविशशिप्रभा लोपल्या सकळा वो । न कळे ब्रह्मादिकां । अनुपम्य इची लीळा वो ॥ध्रु.॥ 

सावळी सकुमार । गोरी भुजा शोभती चारी वो । सखोल वक्षस्थळ । सुढाळ पदक झळके वरी वो । 
कटीं क्षुद्र घंटिका । शब्द करिताती माधुरी वो । गर्जत चरणीं वाकी । अभिनव संगीत नृत्य करी वो ॥२॥ 
अष्टांगे मंडित काय । वर्णावी रूपठेवणी वो । शोधिव सुंदर रसाची ओतिली। सुगंध लावण्यखाणी वो | 


सर्वकळासंपन्न । मंजुळ बोले हास्यवदनीं वो । बहु रूपें नटली । आदिशक्ति नारायणी वो ॥३॥ 
घटस्थापना केली । पंढरपुरमहानगरीं वो । अस्मानी मंडप दिला । तिन्ही ताळांवरी वो । 

आरंभिला गोंधळ इनें । चंद्रभागेतिरीं वो । आली भक्तिकाजा। कृष्णाबाई योगेश्वरी वो ॥४॥ 
तेहतिस कोटि देव । चौंडा अष्ट कोटि भैरव वो । आरत्या कुरवंडया । करिती पुष्पांचा वरुषाव वो । 
नारद तुंबर गायन । ब्रह्मानंद करिती गंधर्व वो। वंदी चरणरज तेथें । तुकयाचा बंधव वो ॥५॥ 


शंख करिशी ज्याच्या नांवें । त्याचें तुज नाहीं ठावें । 

ऐक सांगतों एका भावें । सांपडे घरीं तें जीवउनि खावें । रे विठ्ठल ॥१॥ 

टिळे माळा करंडी सोंग । धरुनि चाळविलें जग । 

पसरी हात नाहीं त्याग । दावी दगड पुजी भग । रे विठ्ठल ॥२॥ 

राख लावुनि अंग मळी । वाये ठोके मी एक बळी | 

वासने हातीं बांधवी नळी। त्यासि येउनि गिळी । रे विठ्ठल ॥३॥ 

कोण तें राहडीचें सुख । वरते पाय हारतें मुख । 

करवी पीडा भोगवी दुःख । पडे नरकीं परी न पळे चि मूर्ख । रे विठठल ॥४॥ 

सिकला फाक मारी हाका । रांडा पोरें मेळवी लोकां । 

विटंबी शरीर मागे रुका । केलें तें गेलें अवघें चि फुका । रे विठ्ठल ॥५॥ 

कळावे जनां मी एक बळी । उभा राहोनि मांडी फळी | 

फोडोनि गुडघे कोंपर चोळी । आपला घात करोनि आपण चि तळमळे । रे विठ्ठल ॥६॥ 
फुकट खेळें ठकलीं वांयां । धरुनि सोंग बोडक्या डोया । 

शिवों नये ती अंतरीं माया । संपादणीविण विटंबिली काया । रे विठ्ठल ॥७॥ 

धुळी माती कांहीं खेळों च नका। जवादी चंदन घ्यावा बुका | 

आपणा परिमळ आणिकां लोकां । मोलाची महिमा फजिती फुका । रे विठ्ठल ॥८॥ 
बहुत दुःखी जालियां खेळें । अंगीं बुध्दि नाहींत बळें । 

पाठीवरी तोबा तोंड काळें । रसना द्रवे उपस्थाच्या मुळें । रे विठठल ॥९॥ 

काय सांगतो तें ऐका तुका। मोडा खेळ कांहीं अवगों च नका । 

चला जेवूं आधीं पोटीं लागल्या भुका । धाल्यावरी बरा टाकमटिका| रे विठ्ठल ॥१ 0॥ 


ऐक बाई तुज वो कांहीं सांगते शकुन । निजलिया भुर होसी जागें ह्मणउन ॥१॥ 
मान्य माझें केलें सांगते एका बोलें । न येतां हे भलें कळों कोणा लोकांसि ॥ध्रु.॥ 
सांगतें गुण जीवीची खुण ऐक माझी मात । बैस एका भावें माझे हातीं दे वो हात ॥२॥ 
बरवा घरचार तुज सांपडला ठाव । फळ नाहीं पोटीं येथें दिसे खोटा भाव ॥३॥ 

आहे तुझे हातीं एका नवसाचें फळ । भावा करीं साहय चहूं अठरांच्या बळें ॥४॥ 
करीं लागपाठ चित्त वित्त नको पाहों । अखई तो चुडा तुज भोगईल ना हो ॥५॥ 


कुळींची हे मुळी तुझे लागलीसे देवी । पडिला विसर नेदी फळ नाहीं ठावी ॥६॥ 
तुका ह्मणे नांद सुखें धरीं आठवण । माझ्या येती कोणी त्यांचा राख बरा मान ॥७॥ 


कावडे - अभंग 


आहा रे भाई । प्रथम नमूं तो विनायक । 

ठेवुनि गुरुचरणीं मस्तक | वदेल प्रसादिक वाणी । हरिहरांचे पवाडे ॥१॥ 

माझी ऐसी ब्रीदावळी । दासें दासत्वें आगळी । 

पान्हेरीनें मार्ग मळी। जीवन घ्या रे कापडि हो ॥२॥ 

जें या सीतळाहुनि सीतळ। पातळाहुनि जें पातळ । 

प्रेमामृत रसाळ । तें हें सेवा अहो भाग्याचे ॥३॥ 

जिंकाल तरी जिंका रे अभिमान । दवडाल तरी दवडा लज्जा आणि मान | 

धराल ते धरा शंभूचे चरण । दावाल पण ऐसा दावा तो ॥४॥ 

काळा घेऊं नेदीं वाव । आला तो राखें घावडाव । 

शुध्द सत्वीं राखोनि भाव । ह्मणा महादेव हरिहर वाणी गर्जा द्या ॥५॥ 

पराविया नारी माउली समान । परधनीं बाटों नेदी मन । 

जीवित्व तें तृणासमान । स्वामिकाजीं जाण शूर ह्यणों तया ॥६॥ 

शक्ति वेचाविया परउपकारा । खोटें खोटयाचा पसारा । 

सत्य तें भवनदीचा तारा । आळस तो न करा येथे अहो सांगतों ॥७॥ 

व्रत करा एकादशी सोमवार । कथा पूजन हरिजागर । 

पुण्य तें असे गातां नाचतां बहु फार । पुन्हा बोलिला संसार नाहीं नाहीं सत्यत्वें ॥८॥ 
संग संतांचा करितां बरवा । उत्तमोत्तम कीर्तीचा ठेवा । 

पंथ तो सुपंथें चालावा । उगवा वासना लिगाड ॥९॥ 

तुका चालवितो कावडी । प्रवृत्ति निवृत्ति चोखडी । 

पुढती पुढती अधिक गोडी । भरुनि कळस भजन आवडी केशवदास नटतसे ॥१ 0॥ 


आहा आहा रे भाई । हें अन्नदानार्चे सत्र । 

पव्हे घातली सर्वत्र । पंथीं अवघे पंथ मात्र । इच्छाभोजनाचें आर्त पुरवावया ॥१॥ 

यावें तेणें घ्यावें । न सरेसें केलें सदाशिवें । 

पात्र शुध्द पाहिजे बरवें । मंगळभावें सकळ हरि ह्मणा रे ॥२॥ 

नव्हे हें कांहीं मोकळे। साक्षी चौघांचिया वेगळें । 

नेदी नाचों मताचिया बळें । अणु अणोरणीया आगळें । महदि महदा साक्षित्वें हरि ह्मणा रे ॥३॥ 
हे हरि नामाची आंबिली । जगा पोटभरी केली । 

विश्रांति कल्पतरूची साउली । सकळां वर्णां सेवितां भली । ह्मणा हर हर महादेव ॥४॥ 


तुका हरिदास तराळ । अवघे हाकारी सकळ । 
या रे वंदूं शिखरातळ । चैत्रमास पर्वकाळ महादेवदर्शनें ॥५॥ 


आहा रे भाई । नमो उदासीन जाले देहभावा । आळविती देवा तया नमो ॥१॥ 
नमो तीर्थपंथें चालती तयांसी । येती त्यांसी बोळविती त्यां नमो ॥२॥ 

नमो तयां संतवचनीं विश्वास । नमो भावें दास्य गुरुचें त्यां ॥३॥ 

नमो तया मातापित्यांचें पाळण । नमो त्या वचन सत्य वदे ॥४॥ 

नमो तया जाणे आणिकाचें सुखदुःख । राखे तान भुक तया नमो ॥५॥ 
परोपकारी नमो पुण्यवंता । नमो त्या दमित्या इंद्रियांसि ॥६॥ 

तुका ह्मणे नमो हरिचिया दासा । तेथें सर्व इच्छा पुरलीसे ॥७॥ 


आहा रे भाई । तयावरी माझी ब्रीदावळी | भ्रष्ट ये कळी क्रियाहीन ॥१॥ 
थुंका थुंका रे त्याच्या तोंडावरी । वाणिली ते थोरी दवडा वांयां बाहेरी ॥ध्रु.॥ 
बाइलेचा दास पित्रांस उदास | भीक भिकाऱ्यास नये दारा ॥२॥ 

विद्याबळें वाद सांगोनियां छळी । आणिकांसि फळी मांडोनियां ॥३॥ 
गांविंचिया देवा नाहीं दंडवत | ब्राह्मण अतीत घडे चि ना ॥४॥ 

सदा सर्वकाळ करितो चि निंदा । स्वप्नीं ही गोविंदा आठवीना ॥५॥ 
खासेमध्ये धन पोटासि बंधन । नेणें ऐसा दानधर्म कांहीं ॥६॥ 

तुका ह्मणे नटे दावुनियां सोंग । लवों नेदी अंग भक्तिभावे ॥७॥ 


आहा रे भाई । गंगा नव्हे जळ । वृक्ष नव्हे वड पिंपळ। तुळसी रुद्राक्ष नव्हे माळ । श्रेष्ठ तनु देवाचिया ॥१॥ 
समुद्र नदी नव्हे पैं गा । पाषाण ह्मणों नये लिंगा । संत नव्हती जगा। मानसा त्या सारिखे ॥२॥ 

काठी ह्मणों नये वेतु । अन्न ह्मणों नये सांतु । राम राम हे मातु । नये ह्मणों शब्द हे ॥३॥ 

चंद्र सूर्य नव्हती तारांगणे । मेरु तो नव्हे पर्वता समान । शेष वासुकी नव्हे सर्प जाण । विखाराच्या सारिखे ॥४॥ 
गरुड नव्हे पाखरूं । ढोर नव्हे नंदिकेश्वरू । झाड नव्हे कल्पतरू । कामधेनु गाय न ह्मणावी ॥५॥ 

कूर्म नव्हे कासव । डुकर नव्हे वराह । ब्रह्मा नव्हे जीव । स्त्री नव्हे लक्ष्मी ॥६॥ 

गवाक्ष नव्हे हाड । पाटाव नव्हे कापड । परीस नव्हे दगड । सगुण ते ईश्वरीचे ॥७॥ 

सोनें नव्हे धातु । मीठ नव्हे रेतु । नाहीं नाहीं चर्मांतु । कृष्णजिन व्याघ्रांबर ॥८॥ 

मुक्ताफळें नव्हेति गारा । खडयाऐसा नव्हे हिरा । जीव नव्हे सोइरा । बोळवीजे स्वइच्छेनें ॥९॥ 

गांव नव्हे द्रारावती । रणसोड नव्हे मूर्ति । तीर्थ नव्हे गोमती । मोक्ष घडे दर्शनें ॥१0॥ 

कृष्ण नव्हे भोगी । शंकर नव्हे जोगी । तुका पांडुरंगी । हा प्रसाद लाधला ॥॥ 

॥५॥ 


सौर्‍्या - अभंग 


वेसन गेलें निष्काम जालें नर नव्हे नारी । आपल्या तुटी पारख्या भेटी सौरियांचे फेरी ॥१॥ 
त्याचा वेध लागला छंद हरि गोविंद वेळोवेळां । आपुलेमागें हासत रागें सावलें घालिती गळां ॥ध्रु.॥ 
जन वेषा भीतें तोंडा आमुच्या भांडपणा । कर कटीं भीमा तटीं पंढरीचा राणा ॥२॥ 

वेगळया याति पडिलों खंतीं अवघ्या एका भावें। टाकियेली चाड देहभाव जीवें शिवें ॥३॥ 
सकळांमधीं आगळी बुध्दि तिची करूं सेवा । वाय तुंबामूढासवें भक्ती नाचों भावा ॥४॥ 

ह्मणे तुका टाक रुका नाचों निर्लज्जा । बहु जालें सुख काम चुकलों या काजा ॥५॥ 


आणिकां उपदेशूं नेणें नाचों आपण । मुंढा वांयां मारगेली वांयां हांसे जन ॥१॥ 

तैसा नव्हे चाळा आवरीं मन डोळा।| पुढिलांच्या कळा कवतुक जाणोनी ॥ध्रु.॥ 
बाहिरल्या वेषें आंत जसें तसें । झाकलें तों बरें पोट भरे तेणें मिर्से ॥२॥ 

तुका ह्मणे केला तरी करीं शुध्द भाव । नाहीं तरी जासी वांयां हा ना तोसा ठाव ॥३॥ 


टाक रुका चाल रांडे कां गे केली गोवी । पुसोनियां आलें ठाव ह्यणोनि देतें सिवी ॥१॥ 
आतां येणें छंदें नाचों विनोदें। नाहीं या गोविंदें माझें मजसी केलें ॥ध्रु.॥ 

कोरडे ते बोल कांगे वेचितेसी वांयां । वर्ते करूनि दावीं तुझ्या मुळींचिया ठाया ॥२॥ 
याजसाठीं म्या डौर धरियेला हातीं । तुका ह्मणे तुह्या गांठी सोडायाची खंती ॥३॥ 


मोकळी गुंते रिती कुथे नाहीं भार दावें । धेडवाडा बैसली खोडा घेतली आपुल्या भावें ॥१॥ 
ऐका बाई लाज नाहीं आणिकां त्या गरतीची । समाधानीं उंच स्थानीं जाणे सेवा पतीची ॥ध्रु.॥ 
न बोलतां करी चिंता न मारिता पळे । दादला सेज नावडे निजे जगझोडीचे चाळे ॥२॥ 

देखत आंध बहिर कानीं बोल बोलतां मुकें । तुका ह्मणे पतन सोयरीं ऐसीं जालीं एकें ॥३॥ 


सातें चला काजळ घाला तेल फणी करा । दिवाणदारीं बैसले पारीं नाचों फेर धरा ॥१॥ 

या साहेबाचे जालें देणें वेळोवेळां न लगे येणें । आतां हाटीं काशासाठीं हिंडों पाटी दुकानें ॥ध्रु.॥ 
अवघ्या जणी मुंढा धणी नाचों एके घाई । सरसावलें सुख कैसा चाळा एके ठायीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे वोळगों एका तोड चिंता माया। देऊं उद्गार आतां जाऊं मुळीचिया ठाया ॥३॥ 


सौरी सुर जालें दुर डौर घेतला हातीं । माया मोह सांडवलें तीही लोकीं जालें सरती ॥१॥ 
चाल विठाबाई अवघी पांज देई । न धरीं गुज कांहीं वाळवंटीं सांपडतां ॥ध्रु.॥ 

हिंडोनि चौर्‍यांशी घरें आलें तुझ्या दारा । एक्या रुक्यासाठीं आंचवलें संसारा ॥२॥ 

लाज मेली शंका गेली नाचों महाद्वारी । भ्रांति सावलें फिटोनि गेलें आतां कैची उरी ॥३॥ 


जालें भांडी जगा सांडी नाहीं भीड चाड । घालीन चरणीं मिठी पुरविन जीविंचें तें कोड ॥४॥ 
तुका ह्मणे रुका करी संसारतुटी । आतां तुह्यां आह्यां कैसी जाली जीवे साटीं ॥५॥ 


सम सपाट वेसनकाट निःसंग जालें सौरी । कुडपीयेला देश आतां येऊं नेदीं दुसरी ॥१॥ 
गाऊं रघुरामा हें चि उरलें आह्यां। नाहीं जीवतमा वित्तगोतासहीत ॥ध्रु.॥ 

ठाव जाला रिता झाकुनि काय आतां । कोणासवें लाज कोण दुजा पाहता ॥२॥ 
सौरीयांचा संग आह्यां दुरावलें जग । भिन्न जालें सुख भाव पालटला रंग ॥३॥ 

लाज भय झणी नाहीं तजियेलीं दोन्ही । फिराविला वेष नव्हों कोणाचीं च कोणी ॥४॥ 
तुका ह्मणे हा आह्यां वेष दिला जेणें। जनाप्रचित सवें असों एकपणें ॥५॥ 


नव्हे नरनारी संवसारीं अंतरलों निर्लज्ज निष्काम जना वेगळे चि ठेलों ॥१॥ 

चाल रघुरामा न आपुल्या गांवा । तुजविण आह्यां कोण सोयरा सांगाती ॥ध्रु.॥ 

जनवाद लोकनिंद्य पिशुनाचे चेरे। साहूं तुजसाठी अंतरलीं सहोदरें ॥२॥ 

बहुता पाठीं निरोप हाटीं पाठविला तुज । तुका ह्मणे आतां सांडुनि लौकिक लाज ॥३॥ 


नीट पाट करूनि थाट । दावीतसे तोरा । आपणाकडे पाहो कोणी । निघाली बाजारा ॥१॥ 
ते सौरी नव्हे निकी । भक्तीविण फिकी ॥ध्रु.॥ 

चांग भांग करूनि सोंग । दावी माळा मुदी । रुक्याची आस धरूनि । हालवी ती फुदी ॥२॥ 
थोरे घरीं करी फेरी । तेथें नाचे बरी । जेथें निघे रुका | तेथें हालवी टिरी ॥३॥ 

आंत मांग बाहेर चांग । सौरी ती नव्हे तेग । तुका दास नटतसे । न करी त्याचा संग ॥४॥ 


चाल माझ्या राघो । डोंगरीं दिवा लागो ॥ध्रु.॥ 

घर केलें दार केलें । घरीं नाहीं वरो । सेजारणी पापिणीचीं पांच पोरें मरो ॥१॥ 

घरीं पांच पोरें । तीं मजहुनि आहेत थोरें । पांचांच्या बळें । खादलीं बावन केळें ॥२॥ 

घर केलें दार केलें । दुकान केला मोटा। पाटाची राणी धांगडधिंगा तिचा मोटा ॥३॥ 

दुकान केला मोटा । तर पदरीं रुका खोटा । हिजडा ह्मणसी जोगी । तर सोळा सहस्त्र भोगी । तुका ह्मणे वेगीं । तर हरि 
ह्मणा जगीं ॥४॥ 


जन्मा आलिया गेलिया परी । भक्ति नाहीं केली । 

माझें माझें ह्मणोनियां । गुंतगुंतो मेलीं ॥१॥ 

येथें कांहीं नाहीं । लव गुरूच्या पायीं । चाल रांडे टाकी रुका | 
नकों करूं बोल । गुरुविण मार्ग नाहीं । करिसी तें फोल ॥२॥ 


खाउनी जेउनि लेउनि नेसुनि । ह्मणती आह्यी बऱ्या । साधु संत घरा आल्या । होती पाठमोऱ्या ॥३॥ 
वाचोनि पढोनि जाले शाहणे । ह्मणती आह्यी संत । परनारी देखोनि त्यांचें । चंचळ जालें चित्त ॥४॥ 
टिळा टोपी घालुनि माळा। ह्मणती आह्यी साधु । दयाधर्म चित्तीं नाहीं । ते जाणावे भोंदु ॥५॥ 
कलियुगीं घरोघरीं । संत जाले फार । वीतिभरी पोटासाठीं । हिंडती दारोदार ॥६॥ 

संत ह्मणती केली निंदा । निंदा नव्हे भाई । तुका असे अनन्यें भावें शरण संतां पायीं ॥७॥ ॥॥ 


वाघा - अभंग 


अनंत जुगाचा देव्हारा । निजबोधांचा घुमारा । अवचिता भरला वारा । या मल्लारी देवाचा ॥१॥ 
शुध्दसत्त्वाचा कवडा मोठा। बोधबिरडें बांधला गांठा । गळां वैराग्याचा पट्टा । वाटा दावूं या भक्तीच्या ॥२॥ 
हृदय कोटंबा सांगातें । घोळ वाजवूं अनुहातें। ज्ञानभांडाराचें पोतें । रितें नव्हे कल्पांतीं ॥३॥ 

लक्ष चौर्‍यांशी घरें चारी । या जन्माची केली वारी । प्रसन्न जाला देव मल्लारी । सोहंभावीं राहिलों ॥४॥ 
या देवाचें भरतां वारें । अंगी प्रेमाचे फेंपरें। गुरुगुरु करी वेडे चारें । पाहा तुकें भुंकविलें ॥५॥ ॥१॥ 


लळित - अभंग 


आजी दिवस जाला । धन्य सोनियाचा भला ॥१॥ 
जालें संताचे पंगती । बरवें भोजन निगुती ॥ध्रु.॥ 
रामकृष्णनारमे । बरवीं मोहियेलीं प्रेमें ॥२॥ 

तुका ह्मणे आला । चवी रसाळ हा काला ॥३॥ 


तुह्ली तरी सांगा कांहीं । आह्यांविशीं रखुमाबाई ॥१॥ 
कांहीं उरलें तें ठायीं । वेगीं पाठवुनी देई ॥ध्रु.॥ 

टोकत बैसलों देखा। इच्छीतसें ग्रासा एका ॥२॥ 

प्रेम देउनि बहुडा जाला । तुका ह्मणे विठ्ठल बोला ॥३॥ 


वाट पाहें बाहे निडळीं ठेवुनियां हात | पंढरीचे वाटे दृष्टि लागलें चित्त ॥१॥ 
कई येतां देखें माझा मायबाप । घटिका बोटें दिवस लेखीं धरूनियां माप ॥ध्रु.॥ 
डावा डोळा लवे उजवी स्फुरते बाहे । मन उताविळ भाव सांडुनियां देहे ॥२॥ 
सुखसेजे गोडचित्तीं न लगे आणीक । नाठवे घर दार तान पळाली भूक ॥३॥ 
तुका ह्मणे धन्य दिवस ऐसा तो कोण । पंढरीचे वाटे येतां मूळ देखेन ॥४॥ 


तुझें दास्य करू आणिका मागों खावया । धिग्‌ जालें जिणें माझें पंढरीराया ॥१॥ 
काय गा विठोबा तुज ह्मणावें । थोराच्या दैवें गोड शुभअशुभ ॥ध्रु.॥ 


संसाराचा धाक निरंतर आह्यांसी। मरण भलें परि काय अवकळा तैसी ॥२॥ 
तुझे शरणागत शरण जाऊं आणिकांसी । तुका ह्मणे कवणा लाज हें कां नेणसी ॥३॥ 


पुरविली आळी । जे जे केली ते ते काळीं ॥१॥ 
माय तरी ऐसी सांगा । कृपाळुवा पांडुरंगा ॥ध्रु.॥ 
घेतलें नुतरी उचलोनि कडियेवरी ॥२॥ 

तुका ह्मणे घांस । मुखीं घाली ब्रह्मरस ॥३॥ 


कथेची सामुग्री । देह अवसानावरी ॥१॥ 

नको जाऊं देऊं भंगा । गात्रे माझीं पांडुरंगा ॥ध्रु.॥ 
आयुष्य करीं उणें । परी मज आवडो कीर्तन ॥२॥ 
तुका ह्मणे हाणी । या वेगळी मना नाणीं ॥३॥ 


गळित जाली काया । हें चि लळित पंढरिराया ॥१॥ 
आलें अवसानापासीं । रूप राहिलें मानसीं ॥ध्रु.॥ 
वाइला कळस । तेथें स्थिरावला रस ॥२॥ 

तुका ह्मणे गोड जालें । नारायणीं पोट धालें ॥३॥ 


रत्नजडित सिंहासन । वरी बैसले आपण ॥१॥ 

कुंचे ढळती दोहीं बाहीं । जवळी रखुमाई राही ॥ध्रु.॥ 
नाना उपचारीं । सिध्दि वोळगती कामारी ॥२॥ 
हातीं घेऊनि पादुका । उभा बंदिजन तुका ॥३॥ 


हिरा शोभला कोंदणीं । जडित माणिकांची खाणी ॥१॥ 
तैसा दिसे नारायण । मुख सुखाचे मंडण ॥ध्रु.॥ 

कोटि चंद्रलीळा । पूर्णिमेच्या पूर्णकळा ॥२॥ 

तुका ह्मणे दृष्टि धाये । परतोनि माघारी तेन ये ॥३॥ 


पतित पतित । परी मी त्रिवाचा पतित ॥१॥ 

परी तूं आपुलिया सत्ता । मज करावें सरता ॥ध्रु.॥ 
नाहीं चित्तशुध्दि । स्थिर पायांपाशीं बुध्दि ॥२॥ 
अपराधाचा केलों । तुका ह्मणे किती बोलों ॥३॥ 


उभारिला हात । जगीं जाणविली मात ॥१॥ 

देव बैसले सिंहासनीं । आल्या याचका होय धनी ॥ध्रु.॥ 
एकाच्या कैवाडें । उगवे बहुतांचें कोडें ॥२॥ 

दोहीं ठायीं तुका । नाहीं पडों देत चुका ॥३॥ ॥॥ 


आशीर्वाद - अभंग 


जीवेंसाटीं यत्नभाव । त्याची नाव बळकट ॥१॥ 
पैल तीरा जातां कांहीं । संदेह नाहीं भवनदी ॥ध्रु.॥ 
विश्वासाची धन्य जाती। तेथें वस्ती देवाची ॥२॥ 
तुका ह्मणे भोळियांचा । देव साचा अंकित ॥३॥ 


आशीर्वाद तया जाती । आवडी चित्तीं देवाची ॥१॥ 
कल्याण ती असो क्षेम । वाढे प्रेम आगळें ॥ध्रु.॥ 
भक्तिभाग्यगांठी धन। त्या नमन जीवासी ॥२॥ 
तुका ह्मणे हरिचे दास । तेथें आस सकळ ॥३॥ 


तया साटीं वेचूं वाणी । अइकों कानीं वारता ॥१॥ 
क्षेम माझे हरिजन । समाधान पुसतां त्यां ॥ध्रु.॥ 
परत्रींचे जे सांगाती। त्यांची याती न विचारीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे धैर्यवंतें । निर्मळचित्तें सरवीं तीं ॥३॥ 


अभय उत्तर संतीं केलें दान । जालें समाधान चित्त तेणें ॥१॥ 
आतां प्रेमरसें न घडे खंडण । द्यावें कृपादान नारायणा ॥ध्रु.॥ 
आलें जें उचित देहविभागासी । तेणें पायांपासीं उभी असों ॥२॥ 
तुका ह्मणे करी पूजन वैखरी । बोबडा उत्तरीं गातों गीत ॥३॥ 


असो मंत्रहीन क्रिया । नका चर्या विचारूं ॥१॥ 
सेवेमधीं जमा धरा । कृपा करा शेवटीं ॥ध्रु.॥ 
विचारूनि ठाया ठाव। येथें भाव राहिला ॥२॥ 

आतां तुकयापाशीं हेवा । नाहीं देवा तांतडी ॥३॥ ॥५॥ 


ऐकें वचन कमळापती । मज रंकाची विनंती ॥१॥ 

कर जोडितों कथाकाळीं । आपण असावें जवळी ॥ध्रु.॥ 
घेई ऐसी भाक। मागेन जरि कांहीं आणिक ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे देवा । शब्द इतुका राखावा ॥३॥ 


आली लळिताची वेळ । असा सावध सकळ ॥१॥ 
लाहो करा वेगीं स्मरा | टाळी वाउनि विश्वंभरा ॥ध्रु.॥ 
जालिया अवसान । न संपडती चरण ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे थोडें । अवधि उरली आहे पुढें ॥३॥ 


नेणें गाऊं कांहीं धड बोलतां वचन । कायावाचामनेंसहित आलों शरण ॥१॥ 
करीं अंगीकार नको मोकलूं हरी । पतितपावन ब्रिदें करावीं खरीं ॥ध्रु.॥ 

नेणें भक्तिभाव तुझा ह्मणवितों दास । जरि देसी अंतर तरि लज्जा कोणास ॥२॥ 
ह्मणे तुकयाबंधु तुझे धरियेले पाये । आतां कोण दुजा ऐसा आह्यांसी आहे ॥३॥ 


तूंच मायबाप बंधु सखा आमचा । वित्त गोत जीवलग जीवाचा ॥१॥ 

आणीक प्रमाण नाहीं दुसरें आतां । योगक्षेमभार तुझे घातला माथां ॥ध्रु.॥ 

तूं च क्रियाकर्म धर्म देव तूं कुळ । तूं च तप तीर्थ व्रत गुरु सकळ ॥२॥ 

ह्मणे तुकयाबंधु करिता कार्यता देवा । तूं च भाव भक्ति पूजा पुनस्कार आघवा ॥३॥ 


करुनि उचित । प्रेम घालीं हृदयांत ॥१॥ 

आलों दान मागायास । थोरी करूनियां आस ॥ध्रु.॥ 
चिंतन समयीं । सेवा आपुली च देई ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे भावा । मज निरवावें देवा ॥३॥ 


गाऊं वाऊं टाळी रंगीं नाचों उदास । सांडोनि भय लज्जा शंका आस निरास ॥१॥ 
बळियाचा बळी तो कैवारी आमुचा | भुक्तिमुक्तिदाता सकळां ही सिध्दींचा ॥ध्रु.॥ 
मारूं शब्दशस्त्रबाण निःशंक अनिवार । कंटकाचा चुर शिर फोडूं काळाचें ॥२॥ 
ह्मणे तुकयाबंधु नाहीं जीवाची चाड । आपुलिया तेथें काय आणिकांची भीड ॥३॥ 


सांडूनि वैकुंठ । उभा विटेवरी नीट ॥१॥ 
आला आला रे जगजेठी । भक्ता पुंडलिकाचे भेटी ॥ध्रु.॥ 


पैल चंद्रभागे तिरीं । कट धरूनियां करीं ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे अंबर । गजर होतो जयजयकार ॥३॥ 


कृपाळु भक्तांचा । ऐसा पति गोपिकांचा ॥१॥ 

उभा न पाचारितां दारीं । न संगतां काम करी ॥ध्रु.॥ 
भाव देखोनि निर्मळ। रजां वोडवी कपाळ ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे न भजा । कां रे ऐसा भोळा राजा ॥३॥ 


केला अंगीकार पंढरीच्या देवें | आतां काय करिती काळ मशक मानवें ॥१॥ 

घातलीं बाहेर तीं भय होतें ज्यानें । बैसला आपण तेथें घालुनियां ठाणें ॥ध्रु.॥ 

लागों नेदी वारा दुजियाचा अंगासी । हा पुरता निर्धार कळों आला आह्यांसी ॥२॥ 
ह्मणे तुकयाबंधु न लगे करावी चिंता । कोणेविशीं आतां बैसलों हस्तीवरी माथां ॥३॥ 


अगोचरी बोलिलों आज्ञेविण आगळें । परी तें आतां न संडावें राउळें ॥१॥ 

जाईल रोकडा बोल न पुसती आह्यां । तुझा तुझें ह्मणविलें पाहा पुरुषोत्तमा ॥ध्रु.॥ 

न व्हावा न वजावा न कळतां अन्याय । न धरावें तें मनीं भलता करा उपाय ॥२॥ 
ह्मणे तुकयाबंधु हीन मी ह्मणोनि लाजसी । वारा लागों पाहातोहे उंच्या झाडासी ॥३॥ 


जाली पाकसिध्दि वाट पाहे रखुमाई । उदक तापलें डेरां चीकसा मर्दुनि अई ॥१॥ 
उठा पांडुरंगा उशीर जाला भोजनीं। उभ्या आंचवणा गोपी कळस घेउनी ॥ध्रु.॥ 
अवघ्या सावचित्त सेवेलागीं सकळा । उध्दव अक्रूर आले पाचारूं मुळा ॥२॥ 
सावरिली सेज सुमनयाति सुगंधा । रत्नदीप ताटीं वाळा विडिया विनोदा ॥३॥ 
तुका विनंती करी पाहे पंढरीराणा । असा सावचित्त सांगे सकळा जना ॥४॥ 


उठा सकळ जन उठिले नारायण । आनंदले मुनिजन तिन्ही लोक ॥१॥ 
करा जयजयकार वाद्यांचा गजर । मृदंग विणे अपार टाळ घोळ ॥ध्रु.॥ 
जोडोनि दोन्ही कर मुख पाहा सादर । पायावरी शिर ठेवूनियां ॥२॥ 
तुका ह्मणे काय पढियंतें तें मागा । आपुलालें सांगा सुख दुःखें ॥३॥ 


करूनी विनवणी पायीं ठेवीं माथा । परिसावी विनवणी माझी पंढरीनाथा ॥१॥ 
अखंडित असावेंसें वाटतें पायीं । साहोनि संकोच ठाव थोडासा देई ॥ध्रु.॥ 
असो नमो भाव आलों तुझिया ठाया। पाहें कृपादृष्टी मज पंढरीराया ॥२॥ 


तुका ह्मणे आह्णीं तुझीं वेडीं वांकडीं । नामें भवपाश हातें आपुल्या तोडीं ॥३॥ 


घडिया घालुनि तळीं चालती वनमाळी । उमटती कोमळीं कुंकुमाचीं ॥१॥ 
वंदा चरणरज अवघे सकळ जन । तारियेले पाषाण उदकीं जेणें ॥ध्रु.॥ 
पैस धरुनी चला ठाकत ठायीं ठायीं । मौन्य धरुनी कांहीं नो बोलावें ॥२॥ 
तुका अवसरु जाणवितो पुढें। उघडलीं महाल मंदिरें कवाडे ॥३॥ 


भीतरी गेले हरी राहा क्षणभरी । होईल फळ धीर करावा ॥१॥ 

न करीं त्वरा ऐकें मात । क्षण एक निवांत बैसावें ॥ध्रु.॥ 

करूनी मर्दन सारिलें पाणी । न्हाले देव अंग पुसी भवानी ॥२॥ 

नेसला सोनसळा विनवी रखुमाई । वाढिलें आतां ठायीं चलावें जी ॥३॥ 
करुनियां भोजन घेतलें आंचवण । आनंदें नारायण पहुडले ॥४॥ 

तुका मात जाणवी आतां । सकळां बहुतां होती ची ॥५॥ 


द्या जी आह्यां कांहीं सांगा जी रखुमाई । शेष उरलें ठायीं सनकादिकांचें ॥१॥ 
टोकत बाहेरी बैसलों आशा । पुराया ग्रासा एकमेकां ॥ध्रु.॥ 

येथवरी आलों तुझिया नांवें । आस करुनी आह्मी दातारा ॥२॥ 

प्रेम देउनियां बहुडा आतां दिला । तुका ह्मणे आतां विठ्ठल बोला ॥३॥ 


बहुडविलें जन मन जालें निश्चळ । चुकवूनी कोल्हाळ आला तुका ॥१॥ 
पर्यंकीं निद्रा करावें शयन । रखुमाई आपण समवेत ॥ध्रु.॥ 

घेउनियां आलों हातीं टाळ वीणा । सेवेसि चरणा स्वामीचिया ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां परिसावीं सादरें । बोबडीं उत्तरें पांडुरंगा ॥३॥ 


नाच गाणें माझा जवळील ठाव । निरोपीन भाव होईल तो ॥१॥ 
तुह्यां निद्रा मज आज्ञा ते स्वभावें । उतरूनि जीवें जाईन लोण ॥ध्रु.॥ 
एकाएकीं बहु करीन सुस्वरें । मधुर उत्तरे आवडीनें ॥२॥ 

तुका ह्मणे तूं जगदानी उदार । फेडशील भार एका वेळा ॥३॥ 


सिणलेती सेवकां देउनि इच्छादान । केला अभिमान अंगीकारा ॥१॥ 
अहो दीनानाथा आनंदमूर्ती । तुह्यांसि शोभती ब्रीदें ऐसीं ॥ध्रु.॥ 
बहुतांनीं विनविलें बहुतां प्रकारीं । सकळां ठायीं हरी पुरलेती ॥२॥ 


तुका ह्मणे अगा कुटुंबवत्सळा । कोण तुझी लीळा जाणे ऐसी ॥३॥ 


उठा भागलेती उजगरा । जाला स्वामी निद्रा करा ॥१॥ 
वाट पाहाते रुक्मिणी | उभी मंचक संवारुणी ॥ध्रु.॥ 
केली करा क्षमा। बडबड पुरुषोत्तमा ॥२॥ 

लागतो चरणा । तुकयाबंधु नारायणा ॥३॥ 


पावला प्रसाद आतां विटोनि जावें । आपला तो श्रम कळों येतसे जीवें ॥१॥ 

आतां स्वामी सुखें निद्रा करा गोपाळा । पुरले मनोरथ जातों आपुलिया स्थळा ॥ध्रु.॥ 
तुह्यांसि जागवू आह्यी आपुलिया चाडा । शुभाशुभ कर्मे दोष वाराया पीडा ॥२॥ 

तुका ह्मणे दिलें उच्छिष्टाचे भोजन । आह्यां आपुलिया नाहीं निवडिलें भिन्न ॥३॥ 


शब्दांचीं रत्ने करूनी अळंकार । तेणें विश्वंभर पूजियेला ॥१॥ 
भावाचे उपचार करूनि भोजन । तेणें नारायण जेवविला ॥ध्रु.॥ 
संसारा हातीं दिलें आंचवण । मुखशुध्दी मन समर्पिलें ॥२॥ 
रंगलीं इंद्रियें सुरंग तांबूल । माथां तुळसीदळ समर्पिलें ॥३॥ 
एकभावदीप करूनि निरांजन । देऊनि आसन देहाचें या ॥४॥ 
न बोलोनि तुका करी चरणसेवा । निजविलें देवा माजघरीं ॥५॥ 


उठोनियां तुका गेला निजस्थळा । उरले राउळा माजी देव ॥१॥ 
निउल जालें सेवका स्वामींचे । आज्ञे करुनी चित्त समाधान ॥ध्रु.॥ 
पहुडलिया हरी अनंतशैनावरी । तेथें नाहीं उरी कांहीं काम ॥२॥ 
अवघी बाहेर घालूनि गेला तुका | सांगितलें लोकां निजले देव ॥३॥ 


दसरा - अभंग 


पवित्र सुदिन उत्तम दिवस दसरा । सांपडला तो साधा आजि मुहूर्त बरा । 

गर्जा जेजेकार हरि हृदयीं धरा । आळस नका करूं लाहानां सांगतों थोरां ॥१॥ 
या हो या हो बाइ्यानो निघाले हरी। सिलंगणा वेगीं घेउनि आरत्या करीं । 
ओवाळू श्रीमुख वंदूं पाउलें शिरीं । आह्यां दैव आलें येथें घरिच्या घरीं ॥ध्रु.॥ 
अक्षय मुहूर्त औठामध्यें साधे तें । मग येरी गर्जे जैसें तैसें होत जातें । 

ह्मणोनि मागें पुढें कोणी न पाहावें येथें । सांडा परतें काम जाऊं हरी सांगातें ॥२॥ 


बहुतां बहुतां रीतीं चित्तीं धरा हें मनीं । नका गै करूं आइकाल ज्या कानीं । 
मग हें सुख कधीं न देखाल स्वप्नीं । उरेल हायहाय मागें होईल काहाणी ॥३॥ 
ऐसियास वंचती त्यांच्या अभाग्या पार । नाहीं नाहीं नाहीं सत्य जाणा निर्धार | 
मग हे वेळ घटिका न ये अजरामर। कळलें असों द्या मग पडतील विचार ॥४॥ 
जयासाटीं ब्रह्मादिक जालेति पिसे । उच्छिष्टा कारणें देव जळीं जाले मासे । 
अश्र्दांगी विश्वमाता लक्षुमी वसे । तो हा तुकयाबंधु ह्मणे आलें अनायासें ॥५॥ 


ओवाळूं आरती पंढरीराया । सर्वभावे शरण आलों तुझिया पायां ॥१॥ 

सर्व व्यापून कैसें रूप आकळ । तो हा गौळया घरीं जाला कृष्ण बाळ ॥ध्रु.॥ 
स्वरूप गुणातीत जाला अवतारधारी। तो हा पांडुरंग उभा विटेवरी ॥२॥ 
भक्तीचिया काजा कैसा रूपासि आला । ब्रिदाचा तोडर चरणीं मिरविला ॥३॥ 
आरतें आरती ओवाळिली । वाखाणितांर्‌ कीत्ति वाचा परतली ॥४॥ 
भावभक्तिबळें होसी कृपाळु देवा । तुका ह्मणे पांडुरंगा तुझ्या न कळती मावा ॥५॥ 


करूनि आरती । आतां ओवाळूं श्रीपती ॥१॥ 
आजि पुरले नवस । धन्य जाला हा दिवस ॥ध्रु.॥ 
पाहा वो सकळा । पुण्यवंता तुह्यी बाळा ॥२॥ 
तुका वाहे टाळी । होता सन्निध जवळी ॥३॥ 


द्याल माळ जरी पडेन मी पायां । दंडवत वांयां कोण वेची ॥१॥ 
आलें तें हिशोबें अवघिया प्रमाण । द्यावें तरी दान मान होतो ॥ध्रु.॥ 
मोकळिया मर्ने घ्याल जरी सेवा । प्रसाद पाठवा लवकरी ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुह्ली जालिया कृपण । नामाची जतन मग कैची ॥३॥ 


तुह्लीं जावें निजमंदिरा । आह्यी जातों आपुल्या घरा ॥१॥ 
विठोबा लोभ असों देई । आह्यी असों तुमचें पाई ॥ध्रु.॥ 
चित्त करी सेवा । आह्यी जातों आपुल्या गावां ॥२॥ 
तुका ह्मणे दिशा भुलों। फिरोन पायापाशीं आलों ॥३॥ 


पाहें प्रसादाची वाट । द्यावें धोवोनियां ताट ॥१॥ 
शेष घेउनि जाईन । तुमचें जालिया भोजन ॥ध्रु.॥ 
जालों एकसवा । तुह्या आडुनियां देवा ॥२॥ 


तुका ह्मणे चित्त । करूनि राहिलों निश्चिंत ॥३॥ 


केली कटकट गाऊं नाचों नेणतां । लाज नाहीं भय आह्यां पोटाची चिंता ॥१॥ 
बैसा सिणलेती पाय रगडूं दातारा । जाणवू द्या वारा उब जाली शरीरा ॥ध्रु.॥ 
उशिरा उशीर किती काय ह्मणावा | जननिये बाळका कोप कांहीं न धरावा ॥२॥ 
तुझिये संगतीं येऊं करूं कोल्हाळ । तुका ह्मणे बाळे अवघीं मिळोन गोपाळ ॥३॥ 


कळस वाहियेला शिरीं । सहस्रनामें पूजा करीं ॥१॥ 
पीक पिकलें पिकलें । घन दाटोनियां आलें ॥ध्रु.॥ 
शेवटीचें दान । भागा आला नारायण ॥२॥ 

तुका ह्मणे पोट । भरलें वारले बोभाट ॥३॥ 


आरुष शब्द बोलों मनीं न धरावें कांहीं । लडिवाळ बाळकें तूं चि आमुचि आई ॥१॥ 
देई गे विठाबाई प्रेमभातुकें । अवघियां कवतुकें लहानां थोरां सकळां ॥ध्रु.॥ 

असो नसो भाव आलों तुझिया ठाया । पाहे कृपादृष्टी आतां पंढरीराया ॥२॥ 

तुका ह्मणे आह्मी तुझीं वेडी वांकुडीं । नामें भवपाश आतां आपुलिया तोडीं ॥३॥ 


आडकलें देवद्वार । व्यर्थ काय करकर ॥१॥ 

आतां चला जाऊं घरा । नका करूं उजगरा ॥ध्रु.॥ 
देवा लागलीसे निज । येथें उभ्या काय काज ॥२॥ 
राग येतो देवा । तुका ह्मणे नेघे सेवा ॥३॥ 


कृष्ण माझी माता कृष्ण माझा पिता । बहिणी बंधु चुलता कृष्ण माझा ॥१॥ 
कृष्ण माझा गुरू कृष्ण माझें तारू । उतरी पैल पारू भवनदीची ॥ध्रु.॥ 
कृष्ण माझें मन कृष्ण माझें जन । सोइरा सज्जन कृष्ण माझा ॥२॥ 

तुका ह्मणे माझा श्रीकृष्ण विसावा। वाटे न करावा परता जीवा ॥३॥ 


कृपा करावी भगवंतें । ऐसा शिष्य द्यावा मार्ते ॥१॥ 

माझें व्रत जो चालवी । त्यासि द्यावें त्वां पालवी ॥ध्रु.॥ 
व्हावा ब्रह्मज्ञानी गुंडा । तिहीं लोकीं ज्याचा झेंडा ॥२॥ 
तुका तुका हाका मारी । माझ्या विठोबाच्या द्वारी ॥३॥ 


जातो वाराणसी । निरवी गाई घोडे हैौसी ॥१॥ 
गेलों येतों नाहीं ऐसा । सत्य मानावा भरवसा ॥ध्रु.॥ 
नका काठूं माझीं पेवें। तुह्लीं वरळा भूस खार्वे ॥२॥ 
भिकारियाचे पाठीं । तुह्ली घेउनि लागा काठी ॥३॥ 
सांगा जेवाया ब्राह्मण । तरी कापा माझी मान ॥४॥ 
वोकलिया वोका । म्यां खर्चिला नाहीं रुका ॥५॥ 
तुह्मां खावें ताकपाणी । जतन करा तूपलोणी ॥६॥ 
नाहीं माझें मनीं । पोरें रांडा नागवणी ॥७॥ 

तुका ह्मणे नीट । होतें तैसें बोले स्पष्ट ॥८॥ 


कास घालोनी बळकट । झालों कळिकाळासी नीट । केली पायवाट | भवसिंधूवरूनि ॥१॥ 
या रे या रे लाहान थोर । याति भलते नारीनर | करावा विचार । न लगे चिंता कोणासी ॥ध्रु.॥ 
कामी गुंतले रिकामे | जपी तपी येथें जमे । लाविले दमामे। मुक्त आणि मुमुक्षा ॥२॥ 

एकंदर शिका । पाठविला इहलोका । आलों ह्मणे तुका । मी नामाचा धारक ॥३॥ 


आह्ली वैकुंठवासी । आलों या चि कारणासी । बोलिले जे त्र्षी । साच भावें वर्ताव्या ॥१॥ 
झाडूं संतांचे मारग । आडरानें भरलें जग । उच्छिष्टाचा भाग | शेष उरलें तें सेवूं ॥ध्रु.॥ 
अर्थ लोपलीं पुराणें । नाश केला शब्दज्ञानें । विषयलोभी मन । साधनें बुडविलीं ॥२॥ 
पिटूं भक्तीचा डांगोरा । कळिकाळासी दरारा । तुका ह्मणे करा। जेजेकार आनंदें ॥३॥ 


बळियाचे अंकित । आह्यी जालों बळिवंत ॥१॥ 
लाता हाणोनि संसारा । केला षडूमाअचा मारा ॥ध्रु.॥ 
जन धन तन । केलें तृणाही समान ॥२॥ 

तुका ह्मणे आतां । आह्ली मुक्तीचिया माथां ॥३॥ 


मृत्युलोकीं आह्यां आवडती परी । नाहीं एका हरिनामें विण ॥१॥ 
विटलें हें चित्त प्रपंचापासूनि । वमन हें मनीं बैसलेंसे ॥ध्रु.॥ 

सोनें रूपें आह्यां मृत्तिके समान । माणिकें पाषाण खडे तैसे ॥२॥ 
तुका ह्मणे तैशा दिसतील नारी । रिसाचियापरी आह्यांपुढें ॥३॥ 


स्त्रियांचा तो संग नको नारायणा । काष्ठा या पाषाणामृत्तिकेच्या ॥१॥ 
नाठवे हा देव न घडे भजन । लांचावलें मन आवरे ना ॥ध्रु.॥ 


दृष्टिमुखें मरण इंद्रियाच्या द्वारें । लावण्य तें खरें दुःखमूळ ॥२॥ 
तुका ह्मणे जरी अग्नि जाला साधु । परी पावे बाधूं संघट्टणें ॥३॥ 


पराविया नारी रखुमाईसमान । हें गेलें नेमून ठायींचें चि ॥१॥ 

जाई वो तूं माते न करीं सायास । आह्मी विष्णुदास नव्हों तैसे ॥ध्रु.॥ 
न साहावें मज तुझें हें पतन । नको हें वचन दुष्ट वदो ॥२॥ 

तुका ह्मणे तुज पाहिजे भ्रतार । तरी काय नर थोडे जाले ॥३॥ 


भक्तिप्रतिपाळे दीन वो वत्सळे । विठ्ठले कृपाळे होसी माये ॥१॥ 
पडिला विसर माझा काय गुणें । कपाळ हें उणें काय करूं ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझें जाळूनि संचित । करीं वो उचित भेट देई ॥३॥ 


तुजविण मज कोण वो सोयरें । आणीक दुसरें पांडुरंगे ॥१॥ 
लागलीसे आस पाहा तुझें वास । रात्री वो दिवस लेखीं बोटीं ॥२॥ 
काम गोड मज न लगे हा धंदा । तुका ह्मणे सदा हें चि ध्यान ॥३॥ 


पढियंतें आह्यी तुजपाशीं मागावें । जीवींचें सांगावें हितगुज ॥१॥ 
पाळसील लळे दीन वो वत्सले । विठ्ठले कृपाळे जननिये ॥ध्रु.॥ 

जीव भाव तुझ्या ठेवियेला पायीं । तूं चि सर्वा ठायीं एक आह्यां ॥२॥ 
दुजियाचा संग लागों नेदीं वारा । नाहीं जात घरा आणिकांच्या ॥३॥ 
सर्वसत्ता एकी आहे तुजपाशीं । ठावें आहे देसी मागेन तें ॥४॥ 
ह्मणउनि पुढें मांडियेली आळी । थिंकोनियां चोळी डोळे तुका ॥५॥ 


कोण पर्वकाळ पहासील तीथ । होतें माझें चित्त कासावीस ॥१॥ 
पाठवीं भातुकें प्रेरीं झडकरी । नको राखों उरी पांडुरंगा ॥ध्रु.॥ 

न धरावा कोप मजवरी कांहीं । अवगुणी अन्यायी ह्मणोनियां ॥२॥ 
काय रडवीसी नेणतियां पोरां । जाणतियां थोरां याचिपरी ॥३॥ 
काय उभी कर ठेवुनियां कटीं । बुझावीं धाकुटीं लडिवाळें ॥४॥ 
तुका ह्मणे आतां पदरासी पिळा । घालीन निराळा नव्हे मग ॥५॥ 


कां हो देवा कांहीं न बोला चि गोष्टी । कां मज हिंपुटी करीतसा ॥१॥ 
कंठीं प्राण पाहें वचनाची आस । तों दिसे उदास धरिलें ऐसें ॥ध्रु.॥ 


येणें काळें बुंथी घेतलीसे खोल । कां नये विटाळ होऊं माझा ॥२॥ 
लाज वाटे मज ह्मणवितां देवाचा । न पुससी फुकाचा तुका ह्मणे ॥३॥ 


उचित तें काय जाणावें दुर्बळें । थोरिवेचें काळें तोंड देवा ॥१॥ 
देतों हाका कोणी नाइकती द्वारीं । ओस कोणी घरीं नाहींऐसें ॥ध्रु.॥ 
आलिया अतीता शब्द समाधान । करितां वचन कायवेंचे॥२॥ 
तुका ह्मणे तुह्मां साजे हें श्रीहरी । आह्यी निलाजिरीं नाहीं ऐसीं ॥३॥ 


आही मागों ऐसें नाहीं तुजपाशीं । जरीं तूं भीतोसि पांडुरंगा ॥१॥ 
पाहें विचारूनि आहे तुज ठावें । आह्णी धालों नावें तुझ्या एका ॥ध्रु.॥ 
क्रध्दिसिध्दि तुझें मुख्य भांडवल । हें तों आह्यां फोल भक्तीपुढें ॥२॥ 
तुका ह्मणे जाऊं वैकुंठा चालत । बैसोनि निश्चिंत सुख भोगू ॥३॥ 


न लगे हें मज तुझें ब्रह्मज्ञान । गोजिरें सगुण रूप पुरे ॥१॥ 

लागला उशीर पतितपावना । विसरोनि वचना गेलासि या ॥ध्रु.॥ 
जाळोनि संसार बैसलों अंगणीं । तुझे नाहीं मनीं मानसीं तें ॥२॥ 
तुका ह्मणे नको रागेजों विठ्ठला । उठीं देई मला भेटी आतां ॥३॥ 


कमोदिनी काय जाणे तो परिमळ । भ्रमर सकळ भोगीतसे ॥१॥ 

तैसें तुज ठावें नाहीं तुझें नाम । आह्यी च तें प्रेमसुख जाणों ॥ध्रु.॥ 

माते तृण बाळा दुधाची ते गोडी । ज्याची नये जोडी त्यासी कामा ॥२॥ 
तुका ह्मणे मुक्ताफळ शिंपीपोटीं । नाहीं त्याची भेटी भोग तिये ॥३॥ 


काय सांगों तुझ्या चरणांच्या सुखा । अनुभव ठाउका नाहीं तुज ॥१॥ 
बोलतां हें कैसें वाटे खरेपण । अमृताचे गुण अमृतासी ॥ध्रु.॥ 

आह्मी एकएका ग्वाही मायपुतें । जाणों तें निरुतें सुख दोघें ॥२॥ 

तुका ह्मणे आह्यां मोक्षाचा कांटाळा । कां तुह्यी गोपाळा नेणां ऐसें ॥३॥ 


देखोनियां तुझ्या रूपाचा आकार । उभा कटीं कर ठेवूनियां ॥१॥ 
तेणें माझ्या चित्ता होतें समाधान । वाटतें चरण न सोडावे ॥ध्रु.॥ 
मुखें गातो गीत वाजवितों टाळी । नाचतों राउळीं प्रेमसुखें ॥२॥ 
तुका ह्मणे मज तुझ्या नामापुढें । तुश हें बापुडे सकळी काळ ॥३॥ 


आतां येणेंविण नाहीं आह्यां चाड । कोण बडबड करी वांयां ॥१॥ 
सुख तें चि दुःख पुण्यपाप खरें । हें तों आह्यां बरें कळों आलें ॥ध्रु.॥ 
तुका ह्मणे वाचा वाईली अनंता । बोलायाचें आतां काम नाहीं ॥३॥ 


बोलों अबोलणें मरोनियां जिणें । असोनि नसणें जनि आह्यां ॥१॥ 
भोगीं त्याग जाला संगीं च असंग । तोडियेले लाग माग दोन्ही ॥२॥ 
तुका ह्मणे नव्हें दिसतो मी तैसा । पुसणें तें पुसा पांडुरंगा ॥३॥ 


अधिकार तैसा दावियेले मार्ग । चालतां हे मग कळों येतें ॥१॥ 
जाळूं नये नाव पावलेनि पार । मागील आधार बहुतांचा ॥२॥ 
तुका ह्मणे रोग वैदाचे अंगीं । नाहीं करी जगीं उपकार ॥३॥ 


संवसार तीहीं केला पाठमोरा । नाहीं द्रव्य दारा जया चित्तीं ॥१॥ 
शुभाशुभ नाहीं हर्षामर्ष अंगीं । जनार्दन जगीं होउनि ठेला ॥२॥ 
तुका ह्मणे देहें दिला एकसरें । जयासि दुसरें नाहीं मग ॥३॥ 


देहबुध्दि वसे लोभ जयां चित्तीं । आपुलें जाणती परावें जे ॥१॥ 
तयासि चालतां पाहिजे सिदोरी । दुःख पावे करी असत्य तो ॥२॥ 
तुका ह्मणे धर्म रक्षाया कारणें । छाया इच्छी उन्हें तापला तो ॥३॥ 


काळें खादला हा अवघा आकार । उत्पत्तिसंहारघडमोडी ॥१॥ 
वीज तो अंकुर आच्छादिला पोटीं । अनंता सेवटीं एकाचिया ॥२॥ 
तुका ह्मणे शब्दे व्यापिले आकाश । गुढार हें तैसें कळों नये ॥३॥ 


आणीक काळें न चले उपाय । धरावे या पाय विठोबाचे ॥१॥ 
अवघें चि पुण्य असे तया पोटीं । अवघिया तुटी होय पापा ॥ध्रु.॥ 
अवघें मोकळे अवघिया काळें । उध्दरती कुळें नरनारी ॥२॥ 
काळ वेळ नाहीं गर्भवासदुःखें । उच्चारितां मुखें नाम एक ॥३॥ 
तुका ह्मणे कांहीं न लगे सांडावें । सांगतसें भावें घेती तयां ॥४॥ 


कां रे माझा तुज न ये कळवळा । असोनि जवळा हृदयस्था ॥ ॥ 


अगा नारायणा निष्ठुरा निर्गुणा । केला शोक नेणां कंठस्फोट ॥ध्रु.॥ 
कां हें चित्त नाहीं पावलें विश्रांती । इंद्रियांची गति कुंटे चि ना ॥२॥ 
तुका ह्मणे कां रे धरियेला कोप । पाप सरलें नेणों पांडुरंगा ॥३॥ 


दीनानाथा तुझीं ब्रिदें चराचर । घेसील कैवार शरणागता ॥१॥ 
पुराणीं जे तुझे गर्जती पवाडे । ते आह्यां रोकडे कळों आले ॥ध्रु.॥ 
आपुल्या दासांचें न साहासी उणें । उभा त्याकारणें राहिलासी ॥२॥ 
चक्र गदा हातीं आयुधे अपारें । न्यून तेथें पुरें करूं धावे ॥३॥ 

तुका ह्मणे तुज भक्तीचें कारण । करावया पूर्ण अवतार ॥४॥ 


वर्णू महिमा ऐसी नाहीं मज वाचा । न बोलवे साचा पार तुझा ॥१॥ 
ठायींची हे काया ठेविली चरणीं । आतां ओवाळुनि काय सांडूं ॥ध्रु.॥ 
नाहीं भाव ऐसा करूं तुझी सेवा । जीव वाहूं देवा तो ही तुझा ॥२॥ 
मज माझें कांहीं न दिसे पाहातां । जें तुज अनंता समपविं ॥३॥ 
तुका ह्मणे आतां नाहीं मज थार । तुझे उपकार फेडावया ॥४॥ 


नाहीं सुख मजन लगे हा मान । न राहे हें जन काय करूं ॥१॥ 
देहउपचारें पोळतसे अंग । विषतुल्य चांग मिष्टान्न तें ॥ध्रु.॥ 
नाइकवे स्तुति वाणितां थोरीव । होतो माझा जीव कासावीस ॥२॥ 
तुज पावें ऐसी सांग कांहीं कळा । नको मृगजळा गोवूं मज ॥३॥ 
तुका ह्मणे आतां करीं माझें हित । काढावें जळत आगींतूनि ॥४॥ 


न मिळो खावया न वाढो संतान । परि हा नारायण कृपा करो ॥१॥ 
ऐसी माझी वाचा मज उपदेशी । आणीक लोकांसी हें चि सांगे ॥ध्रु.॥ 
विटंबो शरीर होत कां विपत्ति । परि राहो चित्तीं नारायण ॥२॥ 
तुका ह्मणे नासिवंत हें सकळ । आठवे गोपाळ तें चि हित ॥३॥ 


पिंड पोसावे हें अधमाचें ज्ञान । विलास मिष्टान्न करूनियां ॥१॥ 
शरीर रक्षावे हा धर्म बोलती । काय असे हातीं तयाचिया ॥ध्रु.॥ 
क्षणभंगुर हें जाय न कळतां । ग्रास गिळी सत्ता नाहीं हातीं ॥२॥ 
कर्वतिलीं देहें कापियेलें मांस । गेले वनवासा शुकादिक ॥३॥ 
तुका ह्मणे राज्य करितां जनक । अग्नीमाजी एक पाय जळे ॥४॥ 


जरी माझी कोणी कापितील मान । तरी नको आन वदों जिव्हे ॥१॥ 
सकळां इंद्रियां हे माझी विनंती । नका होऊं परतीं पांडुरंगा ॥ध्रु.॥ 
आणिकांची मात नाइकावी कानीं । आणीक नयनीं न पाहावें ॥२॥ 
चित्ता तुवां पायीं रहावें अखंडित । होउनी निश्‍चित एकविध ॥३॥ 
चला पाय हात हें चि काम करा । माझ्या नमस्कारा विठोबाच्या ॥४॥ 
तुका ह्मणे तुह्यां भय काय करी । आमुचा कैवारी नारायण ॥५॥ 


करिसी तें देवा करीं माझें सुखें । परी मी त्यासी मुखें न ह्मणें संत ॥१॥ 
जया राज्य द्रव्य करणें उपार्जना । वश दंभमाना इच्छे जाले ॥ध्रु.॥ 
जगदेव परी निवडीन निराळे । ज्ञानाचे आंधळे भारवाही ॥२॥ 

तुका ह्मणे भय न धरीं मानसीं । ऐसियाचे विशीं करितां दंड ॥३॥ 


ह्मणविती ऐसे आइकतों संत । न देखीजे होत डोळां कोणीं ॥१॥ 
ऐसियांचा कोण मानितें विश्वास । निवडे तो रस घाईंडाईं ॥ध्रु.॥ 
पर्जन्याचे काळीं वाहाळाचे नद । ओसरतां बुंद न थारे चि ॥२॥ 
हिर्‍्या ऐशा गारा दिसती दूरोन । तुका ह्मणे घन न भेटे तों ॥३॥ 


अतिवाद लावी । एक बोट सोंग दावी ॥१॥ 
त्याचा बहुरूपी नट । नव्हे वैष्णव तो चाट ॥ध्रु.॥ 
प्रतिपादी वाळी । एक पुजी एका छळी ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाहीं । भूतदया ज्याचे ठायीं ॥३॥ 


पोटाचे ते नट पाहों नये छंद । विषयांचे भेद विषयरूप ॥१॥ 

अथाअ परमार्थ कैसा घडों सके । चित्त लोभी भीके सोंग वांयां ॥ध्रु.॥ 
देवाचीं चरित्रें दाखविती लीळा । लाघवाच्या कळा मोहावया ॥२॥ 
तुका ह्मणे चित्तीं राहे अभिळास | दोघां नरकवास सारिखा चि ॥३॥ 


भुंकती तीं द्यावी भुंको । आपण त्यांचें नये शिकों ॥१॥ 
भाविकांनीं दुर्जनाचें । मानूं नये कांहीं साचें ॥ध्रु.॥ 
होइल तैसें बळ । फजीत करावे ते खळ ॥२॥ 

तुका ह्मणे त्यांचें । पाप नाहीं ताडणाचें ॥३॥ 


जप करितां राग । आला जवळी तो मांग ॥१॥ 

नको भोंवतालें जगीं । पाहों जवळी राख अंगीं ॥ध्रु.॥ 
कुडयाची संगती। सदा भोजन पंगती ॥२॥ 

तुका ह्मणे ब्रह्म । साधी विरहित कर्म ॥३॥ 


कांहीं च मी नव्हें कोणिये गांवींचा । एकट ठायींचा ठायीं एक ॥१॥ 
नाहीं जात कोठें येत फिरोनियां । अवघें चि वांयांविण बोलें ॥ध्रु.॥ 
नाहीं मज कोणी आपुलें दुसरें । कोणाचा मी खरें कांहीं नव्हे ॥२॥ 
नाहीं आह्यां ज्यावें मरावे लागत । आहों अखंडित जैसे तैसे ॥३॥ 
तुका ह्मणे नांवरूप नाहीं आह्यां । वेगळा हया कर्मा अकर्मासी ॥४॥ 


लोहगावांस परचक्रवेढा पडला - अभंग 


न देखवे डोळां ऐसा हा आकांत । परपीडे चित्त दुःखी होतें ॥१॥ 
काय तुह्मी येथें नसालसें जालें । आह्णीं न देखिले पाहिजे हें ॥ध्रु.॥ 
परचक्र कोठें हरिदासांच्या वासें । न देखिजेत देशें राहातिया ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझी लाजविली सेवा । हीनपणें देवा जिणें जालें ॥३॥ 


काय म्यां मानावें हरिकथेचें फळ । तरिजे सकळ जनीं ऐसें ॥१॥ 
उच्छेद तो असे हा गे आरंभला । रोकडें विठ्ठला परचक्र ॥ध्रु.॥ 
पापाविण नाहीं पाप येत पुढें । साक्षसी रोकडें साक्ष आलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे जेथे वसतील दास । तेथें तुझा वास कैसा आतां ॥३॥ 


भीत नाहीं आतां आपुल्या मरणा । दुःखी होतां जना न देखवे ॥१॥ 
आमची तो जाती ऐसी परंपरा । कां तुह्ली दातारा नेणां ऐसें ॥ध्रु.॥ 
भजनीं विक्षेप तें चि पैं मरण । न वजावा क्षण एक वांयां ॥२॥ 

तुका ह्मणे नाहीं आघाताचा वारा । ते स्थळीं दातारा ठाव मागें ॥३॥ 
॥३॥ 


फिरंगी वाखर लोखंडाचे विळे । परि ते निराळे गुणमोल ॥१॥ 
पायरी प्रतिमा एक चि पाषाण । परि तें महिमान वेगळालें ॥२॥ 
तुका ह्मणे तैशा नव्हतील परी । संतजना सरी सारिख्रिया ॥३॥ 


कोण जाणे कोणा घडे उपासना । कोण या वचनाप्रति पावे ॥१॥ 
आतां माझा श्रोता वक्ता तूं चि देवा । करावी ते सेवा तुझी च मां ॥ध्रु.॥ 
कुशळ चतुर येथें न सरते । करितील रिते तर्क मर्ते ॥२॥ 

तुका ह्मणे जालें पेणें एके घरीं । मज आणि हरी तुह्यां गांठी ॥३॥ 


आमचा विनोद तें जगा मरण । करिती भावहीण देखोवेखीं ॥१॥ 
न कळे सतंत हिताचा विचार । तों हे दारोदार खाती फेरे ॥ध्रु.॥ 
वंदिलें वंदावें निंदिलें निंदावें । एक गेलें जावें त्याचि वाटा ॥२॥ 
तुका ह्मणे कोणी नाइके सांगतां । होती यमदूता वरपडे ॥३॥ 


दीप घेउनियां धुंडिती अंधार । भेटे हा विचार अघटित ॥१॥ 
विष्णुदास आह्मी न भ्यों कळिकाळा । भुलों मृगजळा न घडे तें ॥ध्रु.॥ 
उधळितां माती रविकळा मळे । हें कैसें न कळे भाग्यहीना ॥२॥ 
तुका ह्मणे तृणें झांके हुताशन । हें तंव वचन वाउगें चि ॥३॥ 


नटनाटयें अवघें संपादिलें सोंग । भेद दाऊं रंग न पालटे ॥१॥ 
मांडियेला खेळ कौतुक बहुरूप । आपुलें स्वरूप जाणतसों ॥ध्रु.॥ 
स्फटिकाची शिळा उपाधि न मिळे । भाव दावी पिवळे लाल संगे ॥२॥ 
तुका ह्मणे आम्ही या जनाविरहित । होऊनि निश्चिंत क्रीडा करूं ॥३॥ 


तुजविण वाणीं आणिकांची थोरी । तरी माझी हरी जिव्हा झडो ॥१॥ 
तुजविण चित्ता आवडे आणीक । तरी हा मस्तक भंगो माझा ॥ध्रु.॥ 
नेत्री आणिकांसि पाहीन आवडी । जातु ते चि घडी चांडाळ हे ॥२॥ 
कथामृतपान न करिती श्रवण । काय प्रयोजन मग यांचें ॥३॥ 

तुका ह्मणे काय वांचून कारण | तुज एक क्षण विसंबतां ॥४॥ 


स्वामींचे स्त्रीने स्वामींस कठिण उत्तरें केलीं - अभंग 


मज चि भोंवता केला येणें जोग । काय याचा भोग अंतरला ॥१॥ 
चालोनियां घरा सर्व सुखें येती । माझी तों फजीती चुके चि ना ॥ध्रु.॥ 
कोणाची बाईल होऊनियां वोठूं । संवसारीं काढूं आपदा किती ॥२॥ 
काय तरी देऊं तोडितील पोरें । मरतीं तरी बरें होतें आतां ॥३॥ 
कांहीं नेदी वांचों धोवियेलें घर । सारवावया ढोर शेण नाहीं ॥४॥ 


तुका ह्मणे रांड न करितां विचार । वाहुनियां भार कुथे माथां ॥५॥ 


काय नेणों होता दावेदार मेला । वैर तो साधिला होउनि गोहो ॥१॥ 
किती सर्वकाळ सोसावें हें दुःख । किती लोकां मुख वासूं तरीं ॥ध्रु.॥ 
झवे आपुली आई काय माझें केलें । धड या विठ्ठलें संसाराचे ॥२॥ 
तुका ह्मणे येती बाईले असडे । का£>फ्दोनियां रडे हांसे कांहीं ॥३॥ 


गोणी आली घरा । दाणे खाऊं नेदी पोरा ॥१॥ 
भरी लोकांची पांटोरी । मेला चोरटा खाणोरी ॥ध्रु.॥ 
खवळली पिसी । हाता झोंबे जैसी लांसी ॥२॥ 
तुका ह्मणे खोटा । रांडे संचिताचा सांटा ॥३॥ 


आतां पोरा काय खासी । गोहो जाला देवलसी ॥१॥ 
डोचकें तिंबी घातल्या माळा | उदमाचा सांडी चाळा ॥ध्रु.॥ 
आपल्या पोटा केली थार । आमचा नाहीं येसपार ॥२॥ 
हातीं टाळ तोंड वासी। गाय देउळीं । देवापासीं ॥३॥ 
आतां आह्मी करूं काय । न वसे घरीं राणा जाय ॥४॥ 
तुका ह्मणे आतां धीरी । आझुनि नाहीं जालें तरी ॥५॥ 


बरें जालें गेलें । आजी अवघें मिळालें ॥१॥ 

आतां खाईन पोटभरी । ओल्या कोरडया भाकरी ।ध्रु.॥ 
किती तरी तोंड। याशीं वाजवूं मी रांड ॥२॥ 

तुका बाइले मानवला । चीथू करूनियां बोला ॥३॥ 


न करवे धंदा । आइता तोंडीं पडे लोंदा ॥१॥ 

उठितें तें कुटितें टाळ । अवघा मांडिला कोल्हाळ ॥ध्रु.॥ 
जिवंत चि मेले। लाजा वाटुनियां प्याले ॥२॥ 

संसाराकडे | न पाहाती ओस पडे ॥३॥ 

तळमळती यांच्या रांडा । घालिती जीवा नांवें धोंडा ॥४॥ 
तुका ह्मणे बरें जालें । घे गे बाइले लीहिलें ॥५॥ 


कोण घरा येतें आमुच्या काशाला । काय ज्याचा त्याला नाहीं धंदा ॥१॥ 


देवासाटीं जालें ब्रह्मांड सोड्रें । कोमळया उत्तरें काय वेचे ॥ध्रु.॥ 
मानें पाचारितां नव्हे आराणुक । ऐसे येती लोक प्रीतीसाटीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे रांडे नावडे भूषण । कांतेलेंसें श्‍वान पाठीं लागे ॥३॥ 
॥७॥ 


भाव धरी तया तारील पाषाण । दुर्जना सज्जन काय करी ॥१॥ 
करितां नव्हे नीट श्वानाचें हें पुंस । खापरा परीस काय करी ॥ध्रु.॥ 
काय करिल तया साकरेचें आळें । बीज तैसीं फळें येती तया ॥२॥ 
तुका ह्मणे वज्र भंगे एक वेळ । कठीण हा खळ तयाहूनी ॥३॥ 


इच्छावें ते जवळी आलें । काय बोलें कारण ॥१॥ 
नामरूपीं पडिली गांठी । अवघ्या गोष्टी सरल्या ॥ध्रु.॥ 
मुकियाचे परी जीवीं । साकर जेवों खादली ॥२॥ 
तुका ह्मणे काय बोलें । आतां भलें मौन्य ची ॥३॥ 


साधनें तरी हीं च दोन्ही । जरी कोणी साधील ॥१॥ 
परद्रव्य परनारी । याचा धरीं विटाळ ॥ध्रु.॥ 
देवभाग्यें घरा येती । संपत्ती त्या सकळा ॥२॥ 
तुका ह्मणे तें शरीर । गृह भांडार देवाचें ॥३॥ 


आह्यासाठीं अवतार । मत्स्यकूर्मादि सूकर ॥१॥ 

मोहें धांवे घाली पान्हा । नांव घेतां पंढरीराणा ॥ध्रु.॥ 
कोठें न दिसे पाहतां। उडी घाली अवचिता ॥२॥ 

सुख ठेवी आह्यासाठीं । दुःख आपणची घोंटी ॥३॥ 
आह्यां घाली पाठीकडे । पुढें कळिकाळाशीं भिडे ॥४॥ 
तुका ह्मणे कृपानीधी । आह्यां उतरीं नांवेमधीं ॥५॥ 


रवि रश्मिकळा | नये काढितां निराळा ॥१॥ 

तैसा आह्यां जाला भाव । अंगीं जडोनि ठेला देव ॥ध्रु.॥ 
गोडी साकरेपासुनी। कैसी निवडती दोन्ही ॥२॥ 

तुका ह्मणे नाद उठी । विरोनि जाय नभा पोटीं ॥३॥ 


थोडें परी निरें । अविट तें घ्यावें खरें ॥१॥ 

घ्यावें जेणें नये तुटी । बीज वाढे बीजा पोटीं ॥ध्रु.॥ 
चित्त ठेवीं ग्वाही । आणिकांशीं चाड नाहीं ॥२॥ 
आपलें तें हित फार । तुका ह्मणे खरें सार ॥३॥ 


अवघे देव साध । परी या अवगुणांचा बाध ॥१॥ 
ह्मणउनी नव्हे सरी । राहे एका एक दुरी ॥ध्रु.॥ 

ऊंस कांदा एक आळां । स्वाद गोडीचा निराळा ॥२॥ 
तुका ह्मणे नव्हे सरी । विष अमृताची परी ॥३॥ 


शांतीपरतें नाहीं सुख । येर अवघें ची दुःख ॥१॥ 
ह्मणउनी शांति धरा । उतराल पैल तीरा ॥ध्रु.॥ 
खवळलिया कामक्रोधीं। अंगी भरती आधिव्याधी ॥२॥ 
ह्मणे त्रिविध ताप । जाती मग आपेंआप ॥३॥ 


गोडीपणें जैसा गुळ । तैसा देव जाला सकळ ॥१॥ 
आतां भजों कवणे परी । देव सबाहय अंतरीं ॥ध्रु.॥ 
उदका वेगळा। नव्हे तरंग निराळा ॥२॥ 

हेम अळंकारा नामीं । तुका ह्मणे तैसे आह्यी ॥३॥ 


परमेष्ठिपदा । तुच्छ करिती सर्वदा ॥१॥ 

हें चि ज्यांचे धन । सदा हरीचें स्मरण ॥ध्रु.॥ 
इंद्रपदादिक भोग । भोग नव्हे तो भवरोग ॥२॥ 
सार्वभौमराज्य । त्यांसि कांहीं नाहीं काज ॥३॥ 
पाताळींचें आधिपत्य । ते तों मानिती विपत्य ॥४॥ 
योगसिध्दिसार। ज्यासि वाटे तें असार ॥५॥ 
मोक्षायेवढें सुख । सुख नव्हे चि तें दुःख ॥६॥ 
तुका ह्मणे हरीविण । त्यासि अवघा वाटे सिण ॥७॥ 


मोहोऱ्याच्या संगें । सुत नव्हे आगीजोगें ॥१॥ 
नाहीं तरी त्याचें भक्ष । काय सांगणें ते साक्ष ॥ध्रु.॥ 
स्वामीचिया अंगें । रूप नव्हे कोणाजोगें ॥२॥ 


तुका ह्मणे खोडी । देवमणी न देती दडी ॥३॥ 


मजसवें नको चेष्टा । नव्हे साळी कांहीं कोष्टा ॥१॥ 
बैस सांडोनि दिमाख । जाय काळें करीं मुख ॥ध्रु.॥ 
येथें न सरे चार। हीण आणीक वेव्हार ॥२॥ 
तुका विष्णुदास । रस जाणतो नीरस ॥३॥ 


भाव देवाचें उचित । भाव तोचि भगवंत ॥१॥ 
धन्यधन्य शुध्द जाती । संदेह कैंचा तेथें चित्तीं ॥ध्रु.॥ 
बहुत बराडी । देवजवळी आवडी ॥२॥ 

तुका ह्मणे हें रोकडें । लाभ अधिकारी चोखडे ॥३॥ 


गौरव गौरवापुरतें । फळ सत्याचे संकल्प ॥१॥ 
कठिण योगाहुनि क्षम । ओकलिया होतो श्रम ॥ध्रु.॥ 
पावलें मरे सिवेपाशीं। क्लेश उरत ते क्लेशीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे बहु आणी । कठिण निघालिया रणीं ॥३॥ 


न संडी अवगुण । वर्मे मानीतसे सिण ॥१॥ 

भोग देतां करिती काई । फुटतां यमदंडें डोई ॥ध्रु.॥ 
पापपुण्यझाडा । देतां तेथें मोटी पीडा ॥२॥ 

तुका ह्मणे बोला । माझ्या सिणती विठ्ठला ॥३॥ 


पावे ऐसा नाश । अवघियां दिला त्रास ॥१॥ 
अविटाचा केला संग । सर्व भोगी पांडुरंग ॥ध्रु.॥ 
आहता च पाक । संयोगाचा सकळिक ॥२॥ 
तुका ह्मणे धणी । सीमा राहिली होऊनी ॥३॥ 


दुर्बळ हें अवघें जन । नारायणीं विमुख ॥१॥ 

झाडोनियां हात जाती । पात्र होतीं दंडासी ॥ध्रु.॥ 

सिदोरी तें पापपुण्य । सर्वेसिण भिकेचा ॥२॥ 

तुका ह्मणे पडिला वाहो | कैसा पाहा हो लटिक्याचा ॥३॥ 


वाजतील तुरें । येणें आनंदें गजरें ॥१॥ 
जिंकोनियां अहंकार । पावटणी केलें शिर ॥ध्रु.॥ 
काळा नाहीं वाव । परा श्रमा कोठें ठाव ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां । सोपें वैकुंठासी जातां ॥३॥ 


झाड कल्पतरू । न करी याचकीं आव्हेरू ॥१॥ 
तुह्यी सवाअ सर्वोत्तम । ऐसे विसरतां धर्म ॥ध्रु.॥ 
परिसा तुमचें देणें | तो त्या जागे अभिमानें ॥२॥ 
गाऱ्हाण्यानें तुका । गर्जे मारुनियां हाका ॥३॥ 


वसवावें घर । देवें बरें निरंतर ॥१॥ 

संग आसनीं शयनीं । घडे भोजनीं गमनीं ॥ध्रु.॥. 
संकल्प विकल्प | मावळोनि पुण्यपाप ॥२॥ 
तुका ह्मणे काळ । अवघा गोविंदें सुकाळ ॥३॥ 


येथील हा ठसा । गेला पडोनियां ऐसा ॥१॥ 

घरीं देवाचे अबोला । त्याची ते चि सवे त्याला ॥ध्रु॥. 
नाहीं पाहावें लागत। एकाएकीं च ते रित ॥२॥ 

तुका ह्मणे जन । तयामध्यें येवढें भिन्न ॥३॥ 


. करितां देवार्चन । घरा आले संतजन ॥१॥ 

देव सारावे परते । संत पूजावे आरते ॥ध्रु.॥. 
शाळिग्राम विष्णुमूर्ती । संत हो का भलते याती ॥२॥ 
तुका ह्मणे संधी । अधिक वैष्णवांची मांदी ॥३॥ 


. ज्याची खरी सेवा । त्याच्या भय काय जीवा ॥१॥ 
करितां स्वामीसवें वाद । अधिक अधिक आनंद ॥ध्रु.॥. 
असावा तो धर्म । मग साहों जातें वर्म ॥२॥ 

वदे वाग्देवी । तुका विठ्ठली गौरवी ॥३॥ 


. देवें जीव धाला । संसार तो कडू झाला ॥१॥ 
ते चि येतील ढेंकर । आनंदाचे हरिहर ॥ध्रु.॥. 
वेधी आणिकांस । ऐसा जया अंगीं कस ॥२॥ 
तुका ह्मणे भुक । येणें न लगे आणीक ॥३॥ 


. नाम साराचें ही सार । शरणागत यमकिंकर ॥१॥ 
उतमातम । वाचे बोला पुरुषोत्तम ॥ध्रु.॥. 

नाम जपतां चंद्रमौळी । नामें तरला वाल्हा कोळी ॥२॥ 
तुका म्हणे वर्णू काय । तारक विठोबाचे पाय ॥३॥ 


. गातों भाव नाहीं अंगीं । भूषण करावया जगीं ॥१॥ 
परि तूं पतितपावन । करीं साच हें वचन ॥ध्रु.॥. 

मुखें ह्मणवितों दास । चित्तीं माया लोभ आस ॥५॥ 
तुका ह्मणे दावीं वेश | तैसा अंतरीं नाहीं लेश ॥३॥ 


. द्रव्य असतां धर्म न करी । नागविला राजद्वारीं ॥१॥ 

माय त्यासि व्याली जेव्हां । रांड सटवी नव्हती तेव्हां ॥ध्रु.॥. 
कथाकाळीं निद्रा लागे । कामीं श्‍्वानापरी जागे ॥२॥ 

भोग स्त्रियेसि देतां लाजे । वस्त्र दासीचें घेउनि निजे ॥३॥ 
तुका ह्मणे जाण । नर गाढवाहुनी हीन ॥४॥ 


. मुखें बोले ब्रह्मज्ञान । मनीं धनअभिमान ॥१॥ 
ऐशियाची करी सेवा । काय सुख होय जीवा ॥ध्रु.॥. 
पोटासाठीं संत । झाले कलींत बहुत ॥२॥ 

विरळा ऐसा कोणी । तुका त्यासि लोटांगणी ॥३॥ 


एक वेळ प्रायश्चित्त । केलें चित्त मुंडण ॥१॥ 
अहंकारा नांवें दोष । त्याचें ओस पाडिले ॥ध्रु.॥ 
अनुतापें स्नानविधि । यज्ञसिध्दि देहहोम ॥२॥ 
जीवशिवा होतां चुका । तेथें तुका विनटला ॥३॥ 


त्रैलोक्य पाळितां उबगला नाहीं । आमचें त्या काई असे ओझें ॥१॥ 
पाषाणाचे पोटीं बैसला दर्दुर । तया मुखीं चार कोण घाली ॥ध्रु.॥ 
पक्षी अजगर न करी संचित । तयासि अनंत प्रतिपाळी ॥२॥ 

तुका ह्मणे तया भार घातलिया । उपेक्षीना दयासिंधु माझा ॥३॥ 


बोली मैंदाची बरवी असे । वाटे अंतरीं घालावे फांसे ॥१॥ 
कैसा वरिवरि दिसताहे चांग । नव्हे भाविक केवळ मांग ॥ध्रु.॥ 


टिळा टोपी माळा कंठीं । अंधारीं नेउनि चेंपी घांटी ॥२॥ 
तुका ह्मणे तो केवळ पुंड । त्याजवरी यमदंड ॥३॥ 


दोष पळती कीर्तने । तुझ्या नामें संकीर्तनें ॥१॥ 

हें कां करूं आदरिलें । खोटें वचन आपुलें ॥ध्रु.॥ 
तुह्ली पापा भीतां । आह्यां उपजावया चिंता ॥२॥ 
तुका ह्मणे सेवा । कळिकाळा जिंकी देवा ॥३॥ 


करा नारायणा । माझ्या दुःखाची खंडणा ॥१॥ 
वृत्ति राखा पायांपाशीं । वस्ती धरूनि मानसीं ॥ध्रु.॥ 
पाळोनियां लळा । आतां पाववावें फळा ॥२॥ 

तुका ह्मणे दीनें । त्यांचा हरतिया सीण ॥३॥ 


मी तों दीनाहूनि दीन । माझा तूज अभिमान ॥१॥ 

मी तों आलों शरणागत । माझें करावें स्वहित ॥ध्रु.॥ 
दिनानाथा कृपाळुवा। सांभाळावें आपुल्या नांवा ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां । भलें नव्हे मोकलितां ॥३॥ 


सुख वाटे तुझे वर्णितां पवाडे । प्रेम मिठी पडे वदनासी ॥१॥ 

व्याले दोन्ही पक्षी एका वृक्षावरी । आला दुराचारी पारधी तो ॥ध्रु.॥ 
वृक्षाचिया माथां सोडिला ससाना । धनुष्यासि बाणा लावियेलें ॥२॥ 
तये काळीं तुज पक्षी आठविती । धांवें गा श्रीपती मायबापा ॥३॥ 
उडोनियां जातां ससाना मारील । बैसतां विंधील पारधी तो ॥४॥ 
ऐकोनियां धांवा तया पक्षियांचा । धरिला सर्पाचा वेश वेगीं ॥५॥ 
डंखोनि पारधी भुमीसि पाडिला । बाण तो लागला ससान्यासी ॥६॥ 
ऐसा तूं कृपाळु आपुलिया दासा । होसील कोंवसा संकटींचा ॥७॥ 
तुका ह्मणे तुझी कीर्ति त्रिभुवना । वेदाचिये वाणी वर्णवेना ॥८॥ 


नाही दुकळलों अन्ना । परि या मान जनार्दना ॥१॥ 
देव केला सकळसाक्षी । काळीं आणि शुध्दपक्षीं ॥ध्रु.॥ 
भोगी भोगविता। बाळासवें तो चि पिता ॥२॥ 

कर्म अकर्म जळालें । प्रौढें तुका तें उरले ॥३॥ 


नाटाचे अभंग समाप्त 


प्रथम नमन तुज एकदंता । रंगी रसाळ वोडवीं कथा। मति सौरस करीं प्रबळता । जेणें फिटे आतां अंधकार ॥१॥ 
तुझिये कृपेचे भरितें । आणीक काय राहिलें तेथें । मारग सिध्दाच्यानि पंथें। पावविसी तेथें तूंचि एक ॥ध्रु.॥ 
आरंभा आदि तुझें वंदन । सकळ करितां कारण । देव क्रषि मुनि आदिकरुन । ग्रंथ पुराण निर्माणी ॥२॥ 

काय वर्णू तुझी गती । एवढी कैची मज मती । दिनानाथ तुज ह्मणती । करी । करीं सत्य वचन हें चि आपुलें ॥३॥ 
मज वाहावतां मायेच्या पुरीं । बुडतां डोहीं भवसागरीं । तुज वांचुनि कोण तारी । पाव झडकरी तुका ह्मणे ॥४॥ 


प्रथमारंभीं लंबोदर । सकळ सिध्दींचा दातार | चतुर्भुज फरशधर । न कळे पार वर्णितां ॥१॥ 

तो देव नटला गौरीबाळ । पायीं बांधोनि घागऱ्या घोळ । नारदतुंबरसहित मेळ । सुटला पळ विघ्नांसी ॥२॥ 

नटारंभी थाटियला रंग । भुजा नाचवी हालवी अंग। सेंदुरविलेपनें चांग । मुगुटीं नाग मिरविला ॥३॥ 

जया मानवतीदेव क्रषि मुनी । पाहातां न पुरें डोळियां धनी । असुर जयाच्या चरणीं। आदीं अवसानीं तो चि एक ॥४॥ 
सकळां सिध्दींचा दातार | जयाच्या रूपा नाहीं पार । तुका ह्मणे आमुचा दातार | भवसागर तारील हा ॥५॥ 


विठ्ठल आमचें जीवन । आगमनिगमाचें स्थान । विठ्ठल सिध्दीचें साधन । विठ्ठल ध्यानविसावा ॥१॥ 

विठ्ठल कुळींचें दैवत। विठ्ठल वित्त गोत । विठ्ठल पुण्य पुरुषार्थ । आवडे मात विठ्ठलाची ॥२॥ 

विठ्ठल विस्तारला जनीं । सप्त ही पाताळें भरूनी । विठ्ठल व्यापक त्रिभुवनीं । विठ्ठल मुनिमानसीं ॥३॥ 

विठ्ठल जीवाचा जिव्हाळा। विठ्ठल कृपेचा कोंवळा । विठ्ठल प्रेमाचा पुतळा। लावियेलें चाळा । विश्व विठ्ठलें ॥४॥ 
विठ्ठल बाप माय चुलता । विठ्ठल भगिनी आणि भ्राता । विठ्ठलेंविण चाड नाहीं गोता । तुका ह्मणे आतां नाहीं दुसरें ॥ 
५॥| 


बरवा झाला वेवसाव । पावलों चिंतिला चि ठाव । दृढ पायीं राहिला भाव । पावला जीव विश्रांती ॥१॥ 

बरवा फळला शकुन । अवघा निवारिला सिण । तुमचें जालिया दरुषण । जन्ममरण नाहीं आता ॥ध्रु.॥ 

बरवें जालें आलों या ठाया । होतें संचित ठायींच पाया । देहभाव पालटली काया । पडली छाया ब्रह्मींची ॥२॥ 
जोडिलें न सरे हें धन । अविनाश आनंदघन । अमूर्तमूर्ति मधुसूदन। सम चरण देखियेले ॥३॥ 

जुनाट जुगादिचें नाणें । बहुता काळाचें ठेवणें । लोपले होतें पारिखेपणें । ठावचळण चुकविला ॥४॥ 

आतां या जीवाचियासाठीं । न सुटे पडलिया मिठी। तुका ह्मणे सिणलों जगजेठी । न लगो दिठी दुसऱ्याची ॥५॥ 


मी तंव अनाथ अपराधी । कर्महीन मतिमंदबुध्दी । तुज म्यां आठविलें नाहीं कधीं । वाचे कृपानीधी मायबापा ॥१॥ 
नाहीं ऐकिलें गाइलें गीत । धरिली लाज सांडिलें हित । नावडे पुराण बैसले संत । केली बहुत परनिंदा ॥ध्रु.॥ 

केला करविला नाहीं उपकार| नाहीं दया आली पीडितां पर । करू नये तो केला व्यापार। वाहिला भार कुटुंबाचा ॥२॥ 
नाही केलें तीथर्चि भ्रमण । पाळिला पिंड करचरण । नाहीं संतसेवा घडलें दान । पूजावलोकन मुर्तीचें ॥३॥ 

असंगसंग घडले अन्याय । बहुत अधर्म उपाय । न कळे हित करावें तें काय । नये बोलूं आठवूं तें ॥४॥ 


आप आपण्या घातकर। शत्रु जालों मी दावेदार । तूं तंव कृपेचा सागर। उतरीं पार तुका ह्मणे ॥५॥ 


आतां पावन सकळ सुखें । खादलें कदा तें नखे । अवघे सरलें पारिखें । सकळ देखें माहियरें ॥१॥ 

जवळी विठ्ठल रखुमाई । बहिणी बंधु बाप आई । सकळ गोताची च साई । पारिखें काई ऐसें नेणिजे ॥ध्रु.॥ 
जगदाकारीं जाली सत्ता । वारोनी गेली पराधीनता । अवघे आपुलें चि आतां । लाज आणि चिंता दुऱ्हावली ॥२॥ 
वावरे इच्छा वसे घरीं । आपुले सत्तेचे माहेरीं । करवी तैसें आपण करी । भीड न घरी चुकल्याची ॥३॥ 

सोसिला होता सासुरवास। बहुतांचा बहुत दिवस । बहु कामें पुरविला सोस । आतां उदास आपुल्यातें ॥४॥ 
करिती कवतुक लाडें । मज बोलविती कोडें । मायबाप उत्तरें गोडें । बोले बोबडें पुढें तुका ॥५॥ 


सर्वसुखाचिया आशा जन्म गेला । क्षण मुक्ती यत्न नाहीं केला | हिंडतां दिशा सीण पावला । मायावेष्टिला जीव माझा ॥ 
१॥ 

माझें स्वहित नेणती कोणी । कांहीं न करितां मजवांचुनी । स्वजन तंव सुखमांडणी । नेणती कोणी आदि अंत ॥ध्रु.॥ 
काय सांगों गर्भीची यातना । मज भोगितां नारायणा | मांस मळ मूत्र जाणा । तुज क्षणक्षणा ध्यात असें ॥२॥ 

मज चालतां प्रयाणकाळीं। असतां न दिसती जवळी । मृत्तिके मृत्तिका कवळी । एकले मेळीं संचिताचे ॥३॥ 

आतां मज ऐसें करीं गा देवा । कांहीं घडे तुझी चरणसेवा । तुका विनवीतसे केशवा । चालवीं दावा संसारें ॥४॥ 


अगा ए सावळया सगुणा । गुणनिधिनाम नारायणा । आमची परिसा विज्ञापना । सांभाळी दीना आपुलिया ॥१॥ 
बहु या उदराचे कष्ट । आह्यांसि केलें कर्मभ्रष्ट । तुमची चुकविली वाट । करीं वटवट या निमित्यें ॥ध्रु.॥ 

जालों पांगिला जनासी । संसाराची आंदणी दासी । न कळे कधीं सोडविसी । दृढपाशीं बहु बांधलों ॥२॥ 

येथें तों नये आठव कांहीं । विसावा तो क्षण एक नाहीं । पडिलों आणिके प्रवाहीं । हित तों कांहीं दिसे चि ना ॥३॥ 
जीवित्व वेचलों वियोगें । हिंडतां प्रवास वाउगें । कांहीं व्याधि पीडा रोगें । केलिया भोगें तडातोडी ॥४॥ 

माझा मीं च जालों शत्रु । कैचा पुत्र दारा कैचा मित्रु । कासया घातला पसरु । अहो जगद्गुरु तुका ह्मणे ॥५॥ 


आतां मज धरवावी शुध्दे । येथुनी परतवावी बुध्दि । घ्यावें सोडवुनि कृपानिधि । सांपडलों संधीं काळचक्रीं ॥१॥ 
करिसील तरि नव्हे काई । राईचा डोंगर पर्वत राई । आपुले करुणेची खाई। करीं वो आई मजवरी ॥ध्रु.॥ 

मागील काळ अज्ञानपणें । सरला स्वभावें त्या गुणें । नेणे आयुष्य जालें उणें । पुढील पेणें अंतरलें ॥२॥ 

आतां मज वाटतसे भय । दिवसेंदिवस चालत जाय । येथें म्या येउनि केलें काय । नाहीं तुझे पाय आठविले ॥३॥ 
करूनि अपराध क्षमा । होतील केले पुरुषोत्तमा । आपुले नामीं घ्यावा प्रेमा। सोडवीं भ्रमापासुनिया ॥४॥ 

हृदय वसो तुमच्या गुणीं । ठाव हा पायांपें चरणीं । करूं हा रस सेवन वाणी । फिटे तों धणी तुका ह्मणे ॥५॥ 


जेणें हा जीव दिला दान । तयाचें करीन चिंतन । जगजीवन नारायण । गाईन गुण तयाचे ॥१॥ 
जो या उभा भीवरेच्या तिरीं । कट धरूनियां करीं । पाउलें सम चि साजिरीं । अंतरीं धरोनि राहेन ॥ध्रु.॥ 


जो या असुरांचा काळ | भक्तजनप्रतिपाळ । खेळे हीं लाघवें सकळ । तयाच्या भाळ पायांवरी ॥२॥ 

जो या गोपाळांच्या मेळीं । खेळु खेळे वनमाळी । रसातळा नेला बळी । राहे पाताळीं स्वामी माझा ॥३॥ 

जो हा लावण्यपुतळा । जयाचे अंगीं सकळ कळा । जयाचे गळां वैजयंतीमाळा । तया वेळोवेळां दंडवत ॥४॥ 
जयाचे नाम पाप नासी । लक्ष्मी ऐसी जयाची दासी । जो हा तेजोपुंज्यरासी । सर्वभावे त्यासि तुका शरण ॥५॥ 


काय मी उध्दार पावेन । काय कृपा करील नारायण । ऐसें तुह्ली सांगा संतजन । करा समाधान चित्त माझे ॥१॥ 
काय हें खंडईल कर्म । पारुषतील धर्माधर्म । कासयानें तें कळे वर्म । ह्मणउनी श्रम वाटतसे ॥ध्रु.॥ 

काय हो स्थिर राहेल बुध्दी । कांहीं अरिष्ट न येल मधीं । धरिली जाईल ते शुध्दी । शेवट कधीं तो मज न कळे ॥२॥ 
काय ऐसें पुण्य होईल गांठीं । घालीन पायीं देवाचे मिठी । मज तो कृवाळील जगजेठी । दाटइन कंठीं सद्गदित ॥३॥ 
काय हे निवतील डोळे । सुख तें देखोनी सोहळे । संचित कैसें तें न कळे । होतील डोहळे वासनेसी ॥४॥ 

ऐसी चिंता करीं सदा सर्वकाळ । रात्रिदिवस तळमळ । तुका ह्मणे नाहीं आपुलें बळ । जेणें फळ पावें निश्चयेंसी ॥५॥ 


तूंचि अनाथाचा दाता । दुःख मोह नासावया चिंता । शरण आलों तुज आतां । तारीं कृपावंता मायबापा ॥१॥ 
संतसंगति देई चरणसेवा । जेणें तुझा विसर न पडावा । हा च भाव माझिया जीवा । पुरवीं देवा मनोरथ ॥२॥ 
मज भाव प्रेम देई कीर्ती । गुण नाम वर्णावया स्तुती । विघ्नां सोडवूनि हातीं । विनंती माझी परिसावी हे ॥३॥ 
आणीक कांहीं नाहीं मागणें । सुखसंपत्तिराज्यचाड धन । सांकडें न पडे तुज जेणें । दुर्जे भक्तीविण मायबापा ॥४॥ 
जोडोनियां कर पायीं ठेवीं माथा । तुका विनवी पंढरिनाथा । रंगीं वोडवावी रंगकथा । पुरवीं व्यथा मायबापा ॥५॥ 


सेंदरीं हें देवी दैवतें । कोण तीं पुजी भुतेंकेतें । आपुल्या पोटा जीं रडतें । मागती शितें अवदान ॥१॥ 

आपुले इच्छे आणिकां पीडी । काय तें देईल बराडी । कळों ही आली तयाची जोडी । अल्प रोकडी बुध्दि अधरा ॥ 
ध्रु.॥ 

दासीचा पाहुनरउखतें। धणी देईल आपुल्या हातें । करुणाभाषणउचितें । हें तों रितें सतंत शक्तिहीन ॥२॥ 

काय तें थिल्लरीचें पाणी । ओठ न भिजे फिटे धणी । सीण तरीं आदीं आवसानीं । क्षोभे पुरश्चरणीं दिलें फळ ॥३॥ 
विलेपनें बुजविती तोंड । भार खोल वाहाती उदंड । करविती आपणयां दंड। ऐसियास भांड ह्मणे देव तो ॥४॥ 
तैसा नव्हे नारायण । जगव्यापक जनार्दनष । तुका ह्मणे त्याचें करा चिंतन । वंदूं चरण येती सकळें ॥५॥ 


विषयओढीं भुलले जीव । आतां यांची कोण करील कींव । नुपजे नारायणीं भाव । पावोनि ठाव नरदेह ॥१॥ 

कोण सुख धरोनि संसारीं । पडोनि काळाचे आहारीं । माप या लागलें शरीरीं । जालियावरी सळे ओढिती ॥ध्रु.॥ 
बापुडीं होतील सेवटीं । आयुष्यासवें जालिया तुटी । भोगिले मागें पुढे ही कोटी । होईल भेटी जन्मासी ॥२॥ 

जंतिली घाणां बांधोनि डोळे । मार्गे जोडी आर तेणेंही पोळे । चालिलों किती तें न कळे । दुःखें हारंबळे भूकतान ॥३॥ 
एवढें जयाचें निमित्त । प्रारब्ध क्रियमाण संचित । तें हें देह मानुनि अनित्य। न करिती नित्य नामस्मरण ॥४॥ 

तुका ह्मणे न वेंचतां मोल । तो हा यासि महाग विठ्ठल । वेंचितां फुकाचे चि बोल। केवढे खोल अभागिया ॥५॥ 


आले हो संसारा तुह्मी एक करा । मुक्तिमारग हळू चि धरा । काळदंड कुंभयातना थोरा । कां रे अघोरा देखसी ना ॥१॥ 
नाहीं त्या यमासि करुणा । बाहेर काढितां कुडी प्राणा । ओढाळ सांपडे जै धान्या । चोर यातना धरिजेतां ॥२॥ 

नाहीं दिलें पावइल कैसा । चालतां पंथ तेणें वळसा । नसेल ठाउके ऐकतो कैसा । नेती बंद जैसा धरोनियां ॥३॥ 

क्षण एक नागीवा पायीं । न चलवे तया करितां कांहीं । वोढितां कांटवणा सोई । अग्निस्तंभीं बाही कवटाळविती ॥४॥ 
देखोनि अंगें कांपती । तये नदीमाजी चालविती। लागे ठाव न लगे बुडविती । वरि मारिती यमदंड ॥५॥ 

तानभूक न साहावे वेळ । तो राखिती कितीएक काळ । पिंड पाळूनि कैसा सीतळ । तो तप्तभूमीं ज्वाळ लोळविती ॥ 
६॥| 

ह्मणउनी करा कांहीं सायास । व्हावेल तर व्हा रे उदास । करवेल तर करा नामघोष । सेवा भक्तिरस तुका ह्मणे ॥७॥ 


न बोलसी तें ही कळलें देवा । लाजसी आपुलिया नांवा। तुज मी नाहीं घालीत गोवा । भीड केशवा कासयाची ॥१॥ 
उतरीं आपुला हा पार । मजशीं बोलोनि उत्तर । माझा तुज नव्हे अंगीकार । मग विचार करीन मी ॥२॥ 

दात्या आणि मागत्यासी । धर्मनीति तरी बोलिली ऐसी । यथानशक्ति टाकेल तैसी । बाधी दोघांसी विन्मुखता ॥३॥ 
ह्मणोनि करितों मी आस । तुझिया वचनाची वास । धीर हा करूनि सायास । न टळे नेमास आपुलिया ॥४॥ 

तुझें म्यां घेतल्या वांचून । न वर्जे एथूनि वचन । हा चि माझा नेम सत्य जाण । आहे नाहीं ह्मणे तुका ह्मणे ॥५॥ 


आतां मी न पडें सायासीं । संसारदुःखाचिये पाशीं । शरण रिघेन संतांसी । ठाव पायांपाशीं मागेन त्यां ॥१॥ 

न कळे संचित होतें काय । कोण्या पुण्यें तुझे लाधती पाय । आतां मज न विसंबें माय । मोकलूनि धाय विनवीतसें ॥ 
२॥ 

बहुत जाचलों संसारें । मोहमायाजाळाच्या विखारें । त्रिगुण येतील लहरें । तेणें दुःखें थोरें आक्रंदलों ॥३॥ 

आणीक दुःखें सांगों मी किती । सकळ संसारस्थिती । न साहे पाषाण फुटती । भय चित्तीं कांप भरलासे ॥४॥ 
आतां मज न साहवे सर्वथा । संसारगंधीची हे वार्ता । जालों वेडा असोनि जाणता । पावें अनंता तुका ह्मणे ॥५॥ 


आतां तुज कळेल तें करीं । तारिसी तरि तारीं मारी । जवळी अथवा दुरी धरीं । घाली संसारीं अथवा नको ॥१॥ 
शरण आलों नेणतपणें । भाव आणि भक्ति कांहीं च नेणें । मतिमंद सर्वज्ञानें । बहु रंक उणें रंकाहुनी ॥ध्रु.॥ 

मन स्थिर नाहीं माझिये हातीं। इंद्रियें धांवतां नावरती । सकळ खुंटलिया युक्ती | शांति निवृत्ति जवळी नाहीं ॥२॥ 
सकळ निवेदिला भाव । तुझिये पायीं ठेविला जीव । आतां करीं कळे तो उपाव । तूं चि सर्व ठाव माझा देवा ॥३॥ 
राहिलों धरूनि विश्वास । आधार नेटीं तुझी कास । आणीक नेणें मी सायास । तुका ह्मणे यास तुझें उचित ॥४॥ 


देवा तूं कृपाकरुणासिंधु । होसी मायबाप आमचा बंधु। जीवनसिध्दि साधनसिंधु । तोडिसी भवबंधु काळपाश ॥१॥ 
शरणागता वज्रपंजर । अभयदाना तूं उदार । सकळां देवां तूं अगोचर । होसी अविकार अविनाश ॥ध्रु.॥ 

भागली स्तुति करितां फार । तेथें मी काय तें गव्हार । जाणावया तुझा हा विचार । नको अंतर देऊं आतां ॥२॥ 

नेणें भाव परि ह्मणवीं तुझा । नेणें भक्ति परि करितों पूजा । आपुल्या नामाचिया काजा । तुज केशीराजा लागे धांवणें ॥ 


३॥ 
तुझिया बळें पंढरीनाथा । जालों निर्भर तुटली व्यथा । घातला भार तुझिया माथां। न भीं सर्वथा तुका ह्मणे ॥४॥ 


कोण सुख धरोनि संसारीं । राहों सांग मज बा हरी । अवघ्या नाशिवंता परी । थिता दुरी अंतरसी ॥१॥ 

प्रथम केला गभाअ वास । काय ते सांगावे सायास । दुःख भोगिलें नव ही मास । आलों जन्मास येथवरी ॥२॥ 
बाळपण गेलें नेणतां । तारुण्यदशे विषयव्यथा। वृध्दपणीं प्रवर्तली चिंता । मरें मागुता जन्म धरीं ॥३॥ 

क्षण एक तो ही नाहीं विसावा । लक्ष चौर्‍याशीं घेतल्या धांवा | 

भोवंडिती पाठीं लागल्या हांवा । लागो आगी नांवा माझ्या मीपणा ॥४॥ 

आतां पुरे ऐसी भरोवरी । रंक होऊनि राहेन द्वारीं । तुझा दास मी दीन कामारी। तुका ह्मणे करीं कृपा आतां ॥५॥ 


सुख या संतसमागमें । नित्य दुनावे तुझिया नामें । दहन होती सकळ कर्म । सर्वकाळ प्रेमे डुलतसों ॥१॥ 

ह्मणोनि नाहीं कांहीं चिंता । तूं चि आमुचा मातापिता । बहिणी बंधु आणि चुलता । आणिकां गोतां सर्वांठायीं ॥२॥ 
ऐसा हा कळला निर्धार| मा माझा तुज न पडे विसर । अससी देऊनियां धीर । बाहय अभ्यंतर मजजवळा ॥३॥ 

दुःख तें कैसें नये स्वप्नासी । भुक्तिमुक्ति जाल्या कामारी दासी । त्यांचें वर्म तूं आह्यांपाशीं । सुखें राहिलासी प्रेमाचिया 
॥४॥ 

जेथें तुझ्या कीर्तनाचा घोष । जळती पापें पळती दोष । काय तें उणें आह्यां आनंदास । सेवूं ब्रह्मरस तुका ह्मणे ॥५॥ 


देवा तूं आमचा कृपाळ । भक्तिप्रतिपाळ दीनवत्सळ । माय तूं माउली स्नेहाळ । भार सकळ चालविसी ॥१॥ 
तुज लागली सकळ चिंता । राखणें लागे वांकडें जातां । पुडती निरविसी संतां । नव्हे विसंबतां धीर तुज ॥२॥ 
आह्यां भय चिंता नाहीं धाक जन्म मरण कांहीं एक । जाला इहलोकीं परलोक । आलें सकळेकवैकुंठ ॥३॥ 

न कळे दिवस कीं राती । अखंड लागलीसे ज्योती । आनंदलहरीची गती । वर्णू कीर्ती तया सुखा ॥४॥ 
तुझिया नामाचीं भूषणें । तों यें मज लेवविलीं लेणें । तुका ह्मणे तुझियान गुणें । काय तें उणें एक आह्यां ॥५॥ 


न पवे सन्निध वाटते चिंता । वरि या बहुतांची सत्ता । नुगवे पडत जातो गुंता । कर्मा बळिवंता सांपडलों ॥१॥ 
बहु भार पडियेला शिरीं । मी हें माझें मजवरी । उघडया नागविलों चोरीं । घरिच्याघरीं जाणजाणतां ॥ध्रु.॥ 

तुज मागणें इतुलें आतां । मज या निरवावें संतां । जाला क॑ंठस्फोट आळवितां । उदास आतां न करावें ॥२॥ 
अति हा निकट समय । मग म्यां करावें तें काय । दिवस गेलिया टाकईल छाय । उरईल हाय रातिकाळीं ॥३॥ 
होईल संचिताची सत्ता। अंगा येईल पराधीनता । ठाव तो न दिसे लपतां। बहुत चिंता प्रवर्तली ॥४॥ 

ऐसी या संकटाची संधी । धांव घालावी कृपानिधी । तुका ह्मणे माझी बळबुध्दी । सकळ सिध्दी पाय तुझे ॥५॥ 


आतां धर्माधमाअ कांहीं उचित । माझें विचारावे हित । तुज मी ठाउका पतित । शरणागत परि जालों ॥१॥ 
येथें राया रंका एकी सरी । नाहीं भिन्नाभिन्न तुमच्या घरीं । पावलों पाय भलत्या परी। मग बाहेरी न घालावें ॥ध्रु.॥ 


ऐसें हें चालत आलें मागे । नाहीं मी बोलत वाउगें । आपुलिया पडिल्या प्रसंगें । कीर्ति हे जगे वाणिजेते ॥२॥ 
घालोनियां माथां बैसलों भार । सांडिला लौकिक वेव्हार । आधीं हे विचारिली थार । अविनाश पर पद ऐसें ॥३॥ 
येथें एक वर्म पाहिजे धीर । परि म्यां लेखिलें असार । देह हें नाशिवंत जाणार । धरिलें सार नाम तुझें ॥४॥ 
केली आराणुक सकळां हातीं। धरावें धरिलें तें चित्तीं । तुका ह्मणें सांगितलें संतीं। देई अंतीं ठाव मज देवा ॥५॥ 


बरवें झालें आलों जन्मासी । जोड जोडिली मनुष्य देहा ऐसी । महा लाभाची उत्तम रासी । जेणें सुखासी पात्र होइजे ॥ 
१॥ 

दिलीं इंद्रियें हात पाय कान । डोळे मुख बोलावया वचन । जेणें तूं जोडसी नारायण । नासे जीवपण भवरोग ॥ध्रु.॥ 
तिळेंतीळ पुण्य सांचा पडे । तरि हें बहुतां जन्मीं जोडे । नाम तुझें वाचेसी आतुडे । समागम घडे संतांचा ॥२॥ 

ऐसिये पावविलों ठायीं । आतां मी कांई होऊं उतराई। येवढा जीव ठेवीन पायीं । तूं माझे आई पांडुरंगे ॥३॥ 

फेडियेला डोळियांचा कवळ । धुतला गुणदोषांचा मळ । लावूनि स्तनीं केलों सीतळ । निजविलों बाळ निजस्थानीं ॥ 
४॥ 

नाहीं या आनंदासी जोडा । सांगतां गोष्टी लागती गोडा । आला आकारा आमुच्या चाडा।| तुका ह्मणे भिडा भक्तीचिया ॥ 
५॥| 


अल्प भाव अल्प मती । अल्प आयुष्य नाहीं हातीं । अपराधाची वोळिलों मूर्ती । अहो वेदमूर्ती परियेसा ॥१॥ 
किती दोषा देऊं परिहार । गुणदोषें मळिलें अंतर । आदि वर्तमान भविष्याकार| गेला अंतपार ऐसें नाहीं ॥ध्रु.॥ 
विविध कर्म चौऱ्याशी फेरा । त्रिविध भोग या शरीरा । कर्मकोठार पांजरा । जन्मजरामरणसांटवण ॥२॥ 

जीवा नाहीं कुडीर्चे लाहातें । यें भिन्न पंच भूर्ते । रचतें खचतें संचि्ते । असार रिते फलकट ॥३॥ 

पुत्र पत्नी सहोदर । मायबाप गोताचा पसर । मिळतां काष्ठें लोटतां पूर । आदळीं दूर होती खलाळीं ॥४॥ 
ह्मणोनि नासावें अज्ञान । इतुलें करीं कृपादान । कृपाळु तूं जनार्दन । धरूनि चरण तुका विनवी ॥५॥ 


ऐसी हे गर्जवूं वैखरी । केशव मुकुंद मुरारी । राम कृष्ण नामें बरीं । हरी हरी दोष सकळ ॥१॥ 

जनार्दना जगजीवना।| विराटस्वरूपा वामना | महदादि मधुसूदना । भवबंधना तोडितिया ॥ध्रु.॥ 

चक्रपाणी गदाधरा । असुरमर्दना वीर्यवीरा । सकळमुगुटमणि शूरा । अहो दातारा जगदानिया ॥२॥ 

मदनमूर्ती मनमोहना । गोपाळगोपिकारमणा । नटनाटयकौशल्य कान्हा । अहो संपन्ना सर्वगुणें ॥३॥ 

गुणवंता आणि निर्गुणा । सर्वसाक्षी आणि सर्वजाणा। करोनि अकर्ता आपणा । नेदी अभिमाना आतळों ॥४॥ 
कासयानें घडे याची सेवा । काय एक समपविं या देवा । वश्य तो नव्हे वांचुनि भावा । पाय जीवावेगळे न करी तुका ॥ 
५॥| 


होतों तें चिंतीत मानसीं । नवस फळले नवसीं । जोडिते नारायणा ऐसी । अविट ज्यासी नाश नाहीं ॥१॥ 
धरिले जीवीं न सोडीं पाय । आलें या जीवित्वाचें काय । कैं हे पाविजेती ठाय । लाविली सोय संचितानें ॥ध्रु.॥ 
मज तों पडियेली होती भुली। चित्ताची अपसव्य चाली । होती मृगजळें गोवी केली । दृष्टि उघडली बरें जालें ॥२॥ 


आतां हा सिध्दि पावो भाव । मध्यें चांचल्यें न व्हावा जीव । ऐसी तुह्या भाकीतसें कींव । कृपाळुवा जगदानिया ॥३॥ 
कळों येतें आपुले बुध्दी । ऐसें तों न घडतें कधीं। केवढे आघात ते मधीं । लज्जा रिध्दी उभी आड ठाके ॥४॥ 
कृपा या केली संतजनीं । माझी अळंकारिली वाणी । प्रीति हे लाविली कीर्तनीं । तुका चरणीं लोळतसे ॥५॥ 


तुझिया पार नाहीं गुणां । माझी अल्प मति नारायणा। भवतारका जी सुजाणा । एक विज्ञापना पायांपाशीं ॥१॥ 
काय जाणावें म्यां दीनें । तुझिये भक्तीचीं लक्षणें । धड तें तोंड धोऊं नेणें । परि चिंतनें काळ सारीं ॥ध्रु.॥ 

न लवीं आणीक कांहीं पिसें। माझिया मना वांयां जाय ऐसें । चालवीं आपुल्या प्रकार्शे । हातीं सरिसें धरोनियां ॥२॥ 
तुज समर्पिली काया । जीवें भावें पंढरीराया। सांभाळीं समविषम डाया । करीं छाया कृपेची ॥३॥ 

चतुर तरीं चतुरां रावो । जाणता तरीं जीवांचा जीव । न्यून तो कोण एक ठाव। आरुष भाव परि माझा ॥४॥ 

होतें तें माझें भांडवल । पायांपें निवेदिले बोल । आदरा ऐसें पाविजे मोल । तुका ह्मणे साच फोल तूं जाणसी ॥५॥ 


कां हो माझा मानियेला भार । ऐसा दिसे फार । अनंत पावविलीं उध्दार । नव्हे चि थार मज शेवटीं ॥१॥ 
पाप बळिवंत गाढें । तुज ही राहों सकतें पुढें । मागील कांहीं राहिलें ओढें । नवल कोडें देखियेलें ॥२॥ 

काय मानिती संतजन । तुमचें हीनत्ववचन| कीं वृध्द जाला नारायण । न चले पण आधील तो ॥३॥ 

आतां न करावी चोरी । बहुत न धरावें दुरी । पडदा काय घरच्याघरीं । धरिलें दुरी तेव्हां धरिले ॥४॥ 

नको चाळवूं अनंता । कासया होतोसि नेणता । काय तूं नाहीं धरीत सत्ता | तुका ह्मणे आतां होई प्रगट ॥५॥ 


मज ते हांसतील संत । जींहीं देखिलेती मूर्तिमंत । ह्मणोनि उद्गेगलें चित्त । आहा च भक्त ऐसा दिसें ॥१॥ 

ध्यानीं म्या वणविति कैसे । पुढें एकी स्तुति केली असे । तेथूनि जीव निघत नसे । ऐसिये आश लागलोंसें ॥ध्रु.॥ 
कासया पाडिला जी धडा । उगा चि वेडा आणि वांकडा । आह्यां लेंकरांसिे पीडा । एक मागें जोडा दुसऱ्याचा ॥२॥ 
सांगा कोणाचा अन्याय । ऐसें मी धरीतसें पाय । तूं तंव सम चि सकळां माय । काय अन्याय एक माझा ॥३॥ 

नये हा जरी कारणा । तरी कां व्यालेति नारायणा । वचन द्यावें जी वचना । मज अज्ञाना समजावीं ॥४॥ 

बहुत दिवस केला बोभाट । पाहातां श्रमलों ते वाट । तुका ह्मणे विस्तारलें ताट । काय वीट आला नेणों स्वामी ॥५॥ 


बरें जालें आजिवरी । नाहीं पडिलों मृत्याचे आहारीं । वांचोन आलों एथवरी । उरलें तें हरी तुह्मां समर्पण ॥१॥ 
दिला या काळें अवकाश । नाहीं पावलें आयुष्य नाश । कार्या कारण उरलें शेष । गेलें तें भूस जावो परतें ॥ध्रु.॥ 
बुडणें खोटें पावतां थडी । स्वप्नीं जाली ओढाओढी । नासली जागृतीची घडी । साच जोडी शेवटीं गोड घास ॥२॥ 
तुह्यासि पावविली हाक । तेणें निरसला धाक । तुमचें भातें हें कवतुक । जे शरणागत लोक रक्षावे ॥३॥ 

रवीच्या नावें निशीचा नाश । उदय होतां चि प्रकाश । अतां कैचा आह्यां दोष । तूं जगदीश कैवारी ॥४॥ 

आतां जळो देह सुख दंभ मान । न करीं याचें साधन । तूं जगदादि नारायण । आलों शरण तुका ह्मणे ॥५॥ 


आतां माझा नेणों परतों भाव । विसावोनि पायीं ठेविला जीव । सकळां लाभांचा हा ठाव । ऐसा वाव जाला चित्ताठायीं 


॥१॥ 
भांडवल गांठी तरि विश्वास । जालों तों जालों निश्चय दास । न पाहें मागील ते वास | पुढती सोस सेवेचा ची ॥ध्रु.॥ 
आहे तें निवेदिलें सर्व । मी हें माझें मोडियला गर्व । अकाळीं काळ अवघें पर्व । जाला भरवसा कृपेलाभाचा ॥२॥ 
वेव्हारीं वेव्हारा अनंत । नाहीं यावांचुनी जाणत । तरी हें समाधान चित्त । लाभहानी नाहीं येत अंतरा ॥३॥ 

करूनि नातळों संसारा । अंग भिन्न राखिला पसारा । कळवळा तो जीवनीं खरा । बीजाचा थारा दुरी आघात ॥४॥ 
बहु मतापासूनि निराळा | होऊनि राहिलों सोंवळा । बैसल्या रूपाचा कळवळा । तुका ह्मणे डोळां लेइलों तें ॥५॥ 


तुळसीमाळा घालुनी कंठीं । उभा विटेवरी जगजेठी । अवलोकोनि पुंडलीका दृष्टी । असे भीमातटीं पंढरीनाथ ॥१॥ 
भुक्तिमुक्ति जयाच्या कामारी । रिध्दिसिध्दि वोळगती द्वारीं । सुदर्शन घरटी करी । काळ कांपे दुरी धाकें तया ॥२॥ 
जगज्जननी असे वाम भागीं । भीमकी शोभली अर्धांगी । जैसी विद्युल्लता झमके मेघीं । दरुषणें भंगी महा दोष ॥३॥ 
सुखसागर परमानंदु । गोपीगोपाळां गोधनां छंदु । पक्षिश्वापदां जयाचा वेधु । वाहे गोविंदु पांवा छंदें ॥४॥ 
मुखमंडित चतुर्भुजा । मनमोहना गरुडध्वजा । तुका ह्मणे स्वामी माझा । पावे भक्तिकाजा लवलाहीं ॥५॥ 


हातींचें न संडावें देवे । शरण आलों जीवें भावें । आपुलें ऐसें ह्मणावें । करितों जीवें निंबलोण ॥१॥ 

बैसतां संतांचे पंगती । कळों आलें कमळापती । आपुलीं कोणी च नव्हती । निश्चय चित्तीं दृढ जाला ॥ध्रु.॥ 
येती तुझिया भजना आड । दाविती प्रपंचाचे कोड । कनिष्ठी रुचि ठेऊनि गोड । देखत नाड कळतसे ॥२॥ 
मरती मेलीं नेणों किती । तो चि लाभ तयाचे संगती । ह्मणोनि येतों काकुलती । धीर तो चित्तीं दृढ द्यावा ॥३॥ 
सुखें निंदोत हे जन । न करीं तयांशीं वचन । आदिपिता तूं नारायण । जोडी चरण तुमचे तें ॥४॥ 

आपलें आपण न करूं हित । करूं हें प्रमाण संचित । तरी मी नष्ट चि पतित । तुका ह्मणे मज संत हांसती ॥५॥ 


बरवें जालें लागलों कारणीं । तुमचे राहिलों चरणीं । फेडीन संतसंगती धणी । गर्जइल गुणीं वैखरी ॥१॥ 

न वंचें शरीर सेवेसी । काया वाचा आणि मनेसीं । जालों संताची अंदणी दासी।| केला याविशीं निर्धार ॥ध्रु.॥ 
जीवनीं राखिला जिव्हाळा । जालों मी मजसी निराळा । पंचभूतांचा पुतळा । सहज लीळा वर्ततसे ॥२॥ 

जयाचें जया होईल ठावें । लाहो या साधियेला भावें । ऐसें होतें राखियलें जीवें । येथूनि देवें भोवहुनी ॥३॥ 
आस निरसली ये खेपे। अवघे पंथ जाले सोपे । तुमचे दीनबंधु कृपें । दुसरें कांपे सत्ताधाकें ॥४॥ 

अंकिले पणें आनंदरूप । आतळों नये पुण्यपाप । सारूनि ठेविले संकल्प । तुका ह्मणे आपें आप एकाएकीं ॥५॥ 


अवघ्या दशा येणें साधती । मुख्य उपासना सगुणभक्ती। प्रगटे हृदयींची मूर्ती । भावशुध्दि जाणोनियां ॥१॥ 
बीज आणि फळ हरींचे नाम । सकळ पुण्य सकळ धर्म । सकळां कळांचें हे वर्म। निवारी श्रम सकळ ही ॥ध्रु.॥ 
जेथें कीर्तन हें नामघोष । करिती निर्लज्ज हरीचे दास । सकळ वोथंबले रस । तुटती पाश भवबंधाचे ॥२॥ 
येती अंगा वसती लक्षणें । अंतरीं देवें धरिलें ठाणें आपण चि येती तयाचा गुण । जाणें येणें खुंटे वस्तीर्चे ॥३॥ 
न लगे सांडावा आश्रम । उपजले कुळींचे धर्म । आणीक न करावे श्रम । एक पुरे नाम विठोबाचें ॥४॥ 
वेदपुरुष नारायण | योगियांचें ब्रह्म शून्य । मुक्ता आत्मा परिपूर्ण । तुका ह्मणे सगुण भोळया आह्यां ॥५॥ 


श्रीअनंता मधुसूदना । पद्यनाभा नारायणा । जगव्यापका जनार्दना । आनंदघना अविनाशा ॥१॥ 

सकळदेवा आदिदेवा । कृपाळुवा जी केशवा । महा महानुभवा । सदाशिवा सहजरूपा ॥ध्रु.॥ 

चक्रधरा विश्वंभरा । गरुडध्वजा करुणाकरा । सहस्रपादा सहस्त्रकरा । क्षीरसागरा शेषशयना ॥२॥ 
कमलनयना कमलापती । कामिनीमोहना मदनमूर्ती । भवतारका धरित्या क्षिती । वामनमूर्ती त्रिविक्रमा ॥३॥ 
अगा ये सगुणा निर्गुणा । जगज्जनित्या जगज्जीवना। वसुदेवदेवकीनंदना । बाळरांगणा बाळकृष्णा ॥४॥ 
तुका आला लोटांगणी । मज ठाव द्यावा जी चरणीं । हे चि करीतसें विनवणी। भवबंधनीं सोडवावें ॥५॥ 


आतां येणें बळें पंढरीनाथ | जवळी राहिला तिष्ठत | पाहातां न कळे जयाचा अंत | तो चि हृदयांत घालूं आतां ॥१॥ 
विसरोनि आपुला देहपणभाव । नामें चि भुलविला पंढरीराव । न विचारी याती कुळ नांव । लागावया पाव संतांचे ॥२॥ 
बरें वर्म आलें आमुचिया हातां । हिंडावें धुंडावें न लगतां । होय अविनाश सहाकारी दाता । चतुर्भुज संता परि धाकें ॥ 
३॥ 

होय आवडी सानें थोर । रूप सुंदर मनोहर । भक्तिप्रिय लोभापर । करी आदर याचकपणें ॥४॥ 

तें वर्म आलें आमुच्या हाता । ह्मणोनि शरण निघालों संतां । तुका ह्मणे पंढरीनाथा । न सोडी आतां जीवें भावें ॥५॥ 


माझा तंव खुंटला उपाव । जेणें तुझे आतुडती पाव । करूं भक्ति तरि नाहीं भाव । नाहीं हातीं जीव कवणेविशीं ॥१॥ 
धर्म करूं तरि नाहीं चित्त । दान देऊं तरि नाहीं वित्त । नेणें पुजों ब्राह्मण अतीत । नाहीं भूतदया पोटा हातीं ॥२॥ 

नेणें गुरुदास्य संतसेवन । जप तप अनुष्ठान । नव्हे वैराग्य वनसेवन । नव्हे दमन इंद्रियांसी ॥३॥ 

तीर्थ करूं तरि मन नये सवें । व्रत करूं तरि विधि नेणें स्वभावें । देव जरि आहे ह्मणों मजसवें । तरि आपपरावें न वंचे 
॥४॥ 

ह्मणोनि जालों शरणागत | तुझा दास मी अंकित । यास कांहीं न लगे संचित । जालों निश्चिंत तुका ह्मणे ॥५॥ 


तरि म्यां आळवावे कोणा । कोण हे पुरवील वासना। तुजवांचूनि नारायणा । लावी स्तना कृपावंते ॥१॥ 

आपुला न विचारी सिण । न धरीं अंगसंगें भिन्न । अंगीकारिलें राखें दीन । देई जीवदान आवडीचें ॥ध्रु.॥ 

माझिये मनासिहे आस । नित्य सेवावा ब्रह्मरस । अखंड चरणींचा वास | पुरवीं आस याचकाची ॥२॥ 

माझिया संचिताचा ठेवा । तेणें हे वाट दाविली देवा । एवढया आदराचा हेवा । मागें सेवादान आवडीनें ॥३॥ 
आळवीन करुणावचनीं। आणीक गोड न लगे मनीं । निद्रा जागृती आणि स्वप्नीं । धरिलें ध्यानीं मनीं रूप ॥४॥ 
आतां भेट न भेटतां आहे । किंवा नाहीं ऐसें विचारूनि पाहें । लागला झरा अखंड आहे । तुका ह्मणे साहे केलें अंतरीं 
॥५॥ 


हें चि भवरोगाचे औषध । जन्म जरा तुटे व्याध । आणीक कांहीं नव्हे बाध । करील वध षड्वर्गा ॥१॥ 
सांवळे रूप ल्यावें डोळां । सा चौ अठरांचा गोळा । पदर लागों नेदी खळा । नाममंत्रमाळा विष्णुसहस्र ॥ध्रु.॥ 


भोजना न द्यावें अन्न । जेणें चुके अनुपान । तरीं च घेतल्याचा गुण । होईल जाण सत्य भाव ॥२॥ 

नये निघों आपुलिया घरा । बाहेर लागों नये वारा । बहु बोलणें तें सारा । संग दुसरा वर्जावा ॥३॥ 

पास तें एक द्यावें वरी । नवनीताची होईल परी । होईल गुसळिलें तें निवारी । सार भीतरी नाहीं तया ॥४॥ 

न्हायें अनुतापीं पांघरें दिशा । स्वेद निघों दे अवघी आशा । होसिल मागें होतासि तैसा । तुका ह्मणे दशा भोगीं वैराग्य 
॥५॥ 


मागुता हा चि जन्म पावसी । भोगिलें सुखदुःख जाणसी! हें तों न घडे रे सायासीं । कां रे अंध होसी जाणोनियां ॥१॥ 
लक्ष चौऱ्याशी न चुके फेरा । गर्भवासीं यातना थोरा । येउनि पडसी संदेहपुरा। वोळसा थोरा मायाजाळीं ॥२॥ 

पशु काय पापपुण्य जाणती । उत्तम मध्यम भोग भोगिती । कांहीं एक उपजतां मरती । बहिरीं अंध होती पांगुळ मुकीं ॥ 
३॥ 

नरदेह निधान लागलें हातीं । उत्तम सार उत्तम गती । होइन देव चि ह्मणती ते होती । तरि कां चित्तीं न धरावें ॥४॥ 
क्षण एक मन स्थिर करूनी । साव होई डोळे उघडोनी । पाहें वेद बोलिले पुराणीं । तुका विनवणी करीतसे ॥५॥ 


दास्य करी दासांचें । उणें न साहे तयांचें । वाढिलें ठायींचें । भानें टाकोनियां धांवे ॥१॥ 

ऐसा कृपेचा सागर । विटे उभा कटीं कर । सर्वस्वें उदार । भक्तांलागीं प्रगटे ॥ध्रु.॥ 

हृदयीं श्रीवत्सलांछन । मिरवी भक्तांचे भूषण । नाहीं तयाचा सीण । सुख धरिलें लातेचें ॥२॥ 
सत्यभामा दान करी । उजुर नाहीं अंगीकारी । सेवकाच्या शिरीं । धरूनि चाले पादुका ॥३॥ 

राखे दारवंटा बळीचा| रथी जाला अर्जुनाचा । दास सेवकांचा । होय साचा अंकित ॥४॥ 

भिडा नो बोलवें पुंडलिकाशीं । उभा मर्यादा पाठीशीं । तुका ह्मणे ऐसी । कां रे न भजा माउली ॥५॥ 


हरि तैसे हरीचे दास । नाहीं तयां भय मोह चिंता आस। होउनि राहाती उदास | बळकट कांस भक्तीची ॥१॥ 

धरूनि पाय तजिलें जन । न लगे मान मृत्तिकाधन । कंठीं नाम अमृताचे पान। न लगे आन ऐसें जालें ॥ध्रु.॥ 

वाव तरी उदंड च पोटीं । धीर सिंधु ऐसे जगजेठी । कामक्रोधा न सुटे मिठी । वेठी तरी गिऱ्हे राबवीती ॥२॥ 

बळें तरि नांगवती काळा । लीन तरि सकळांच्या तळा । उदार देहासी सकळा । जाणोनि कळा सर्व नेणते ॥३॥ 
संसार तो तयांचा दास । मोक्ष तें पाहातसे वास । रिध्दिसिध्दि देशटा त्रास । न शिवति यास वैष्णवजन ॥४॥ 
जन्ममृत्युस्वप्नांसारिखें । आप त्यां न दिसे पारखें । तुका ह्मणे अखंडित सुखें । वाणी वदे मुखें प्रेमा अमृताची ॥५॥ 


बहुत जाचलों संसारीं । वसें गभाअ मातेच्या उदरीं । लक्ष चौऱ्याशी योनिद्वारीं । जालों भिकारी याचक ॥१॥ 

जिणें पराधीन आणिकां हातीं । दृढ पाशी बांधलों संचितीं । प्रारब्ध क्रियमाण सांगाती । भोवंडिती सत्ता आपुलिया ॥ 
ध्रु.॥ 

न भरे पोट नाहीं विसांवा । नाहीं नेम एक ठाव गांवा । नाहीं सत्ता न फिरे ऐसी देवा । लाहे जीवा खापरीं तडफडी ॥ 
२॥ 

काळ बहुत गेले ऐसिया रीती । आणीक पुढें नेणों किती । खंडणा नाहीं पुनरावृत्ती । मज कल्पांतीं तरी वेगळें ॥३॥ 


ऐसें दुःख कोण हरील माझें । कोणा भार घालूं आपुलें ओझें । भवसिंधुतारक नाम तुझें । धांवसि काजें आडलिया ॥ 
४॥ 
आतां धांव घालीं नारायणा । मजकारणें रंका दीना । गुण न विचारीं अवगुणा । तुका करुणा भाकीतसे ॥५॥ 


जंव हें सकळ सिध्द आहे । हात चालावया पाये । तंव तूं आपुलें स्वहित पाहें । तीर्थयात्रे जाये चुको नको ॥१॥ 

जंव काळ असे दुरी ठेला । तंव तूं हरिगुण गाये आइक वहिला । मनीं भाव धरूनि भला । न वंचें त्याला चुकों नको ॥ 
२॥ 

जोडोनि धन न घलीं माती । ब्रह्मवृंदे पूजन इति । सत्य आचरण दया भूतीं । करीं सांगाती चुकों नको ॥३॥ 

दशा यौवन बाणली अंगीं । पांगिला नव्हें विषयसंगीं । काम क्रोध लोभ मोह त्यागीं । राहें संतसंगीं चुकों नको ॥५॥ 
मग तेथें न चले कांहीं । सत्ता संपदा राहेल ठायींच्या ठायीं। पुढें संचित जाईल ग्वाही । तुका ह्मणे ते ही यमआज्ञा ॥ 
५॥| 


ऐक पांडुरंगा एक मात । कांहीं बोलणें आहे एकांत । आह्यां जरी तारील संचित । तरी उचित काय तुझें ॥१॥ 

उसनें फेडितां धर्म तो कोण । काय तया मानवेल जन । काय गा मिरवूनि भूषण । वांयां थोरपण जनांमध्यें ॥ध्रु.॥ 
अन्न जरी न मिळे तयासी देणें । आगांतुक पात्र उचित दान । उपकार तरी धनमंत्रीपणें । जरी देणेंघेणें नाहीं आशा ॥ 
२॥ 

शूर तों तयासी बोलिजे जाणा । पाठीशीं घालूनि राखे दीना । पार पुण्य नाहीं त्या भूषणा । ऐक नारायणा वचन हें ॥ 
३॥ 

आतां पुढें बोलणें तें काई । मज तारिसी तरी च सही । वचन आपुलें सिध्दी नेई । तुका ह्मणे तई मज कळसी ॥४॥ 


चांगलें नाम गोमटें रूप | निवती डोळे हरती ताप । विठ्ठल विठ्ठल हा जप । प्रगट स्वल्प । अति सार ॥१॥ 
शस्त्र हे निर्वाणींचा बाण । निकट समय अवसान । कोठें योजेल दश दान। खंडी नारायण दुःख चिंतनें ॥ध्रु.॥ 
सकळ श्रेष्ठांचे मत । पावे सिध्दी पाववी अनंत । ह्मणोनि व्हावें शरणागत । आहे उचित एवढें चि ॥२॥ 

ह्मणोनि रुसलों संसारा । सर्प विखार हा पांढरा । तुजशीं अंतर रे दातारा । या चि दावेदारानिमित्त ॥३॥ 

येणें मज भोगविल्या खाणी। नसतां छंद लाविला मनीं । माजलों मी माझे भ्रमणीं । जाली बोडणी विटंबना ॥४॥ 
पावलों केलियाचा दंड । खाणी भोगिविल्या उदंड। आतां केला पाहिजे खंड । तुका दंडवत घाली देवा ॥५॥ 


चांगला तरी पूर्णकाम । गोड तरी याचें चि नाम । दयाळ तरी अवघा धर्म । भला तरी दासा श्रम होऊं नेदी ॥१॥ 
उदार तरी लक्ष्मीयेसी । जुंझार तरी कळिकाळासी । चतुर तरी गुणांची च रासी । जाणता तयासी तो एक ॥ध्रु.॥ 
जुनाट तरी बहु काळा । न कळे जयाची लीळा । नेणता गोवळीं गोवळा । लाघवी अवळाभुलवणा ॥२॥ 

गांढया तरी भावाचा अंकित । बराडी तरी उच्छिष्टाची प्रीत । ओंगळ तरी कुब्जेशीं रत । भ्याड अनंत बहु पापा ॥३॥ 
खेळतो येणें चि खेळावा । नट तो येणें चि आवगावा। लपोनि जीवीं न कळे जीवा । धरितां देवा नातुडेसी ॥४॥ 

उंच तरी बहुत चि उंच । नीच तरी बहुत चि नीच । तुका ह्मणे बोलिलों साच। नाहीं अहाच पूजा केली ॥५॥ 


काय आह्मी भक्ति करणें कैसी । काय एक वाहावें तुह्यांसी । अवघा भरोनि उरलासी । वाणीं खाणीं रसीं रूपगंधी ॥१॥ 
कसें करूं इंद्रियां बंधन । पुण्यपापाचें खंडण | काय व्रत करू आचरण । काय तुजविण उरलें तें ॥२॥ 

काय डोळे झांकुनियां पाहूं । मंत्रजप काय ध्याऊं । कवणें ठायीं धरूनि भाव । काय तें वाव तुजविण ॥३॥ 

काय हिंडों कवण दिशा । कवणे ठायीं पाय ठेवूं कैसा । काय तूं नव्हेसि न कळे तैसा । काय मी कैसा पाहों आतां ॥४॥ 
तुझिया नामाची सकळ । पूजा अर्चन मंत्र माळ । धूप दीप नैवेद्य फळ तांबूल । घेऊं पुष्पांजुळ तुका ह्मणे ॥५॥ 


शरीर दुःखाचें कोठार । शरीर रोगाचें भांडार । शरीर दुर्गंधीची थार । नाहीं अपवित्र शरीरा ऐसें ॥१॥ 

शरीर उत्तम चांगलें। शरीर सुखाचें घोंसुलें । शरीरें साध्य होय केलें । शरीरें साधलें परब्रह्म ॥ध्रु.॥ 

शरीर विटाळाचें अळें । मायामोहपाशजाळें। पतन शरीराच्या मुळें । शरीर काळें व्यापिलें ॥२॥ 

शरीर सकळ हें शुध्द । शरीर निधींचा ही निध । शरीरें तुटे भवबंध । वसे मध्यें भोगी देव शरीरा ॥३॥ 

शरीर अविद्येचा बांधा । शरीर अवगुणाचा रांधा । शरीरीं वसे बहुत बाधा । नाहीं गुण सुदा एक शरीरीं ॥४॥ 

शरीरा दुःख नेदावा भोग । न द्यावें सुख न करीं त्याग । नव्हे वोखटें ना चांग । तुका ह्मणे वेग करीं हरिभजनीं ॥५॥ 


इतुलें करीं भलत्या परी । परद्रव्य परनारी । सांडुनि अभिलाष अंतरीं । वर्ते वेव्हारीं सुखरूप ॥१॥ 

न करीं दंभाचा सायास । शांती राहें बहुवस । जिव्हे सेवी सुगंधरस । न करीं आळस रामनामीं ॥२॥ 

जनमित्र होई सकळांचा । अशुभ न बोलावी वाचा । संग न धरावा दुर्जनाचा । करीं संतांचा सायास ॥३॥ 
करिसी देवाविण आस । अवघी होईल निरास । तृष्णा वाढविसी बहुवस । कधीं सुखास न पवसी ॥४॥ 
धरूनि विश्वास करीं धीर । करितां देव हा चि निर्धार । तयाचा वाहे योगक्षेमभार । नाहीं अंतर तुका ह्मणे ॥५॥ 


संसारसिंधु हा दुस्तर | नुलंघवे उलंघितां पार । बहुत वाहाविलें दूर । न लगे चि तीर पैल थडी ॥१॥ 

किती जन्म जाला फेरा । गणित नाहीं जी दातारा । पडिलों आवताअ भोंवरा । बहुता थोरा वोळसिया ॥ध्रु.॥ 
वाढलों परी नेणती बुध्दी । नाहीं परतली धरिली शुध्दी । मग म्यां विचारावे कधीं । ऐसी संधी सांडुनिया ॥२॥ 
अनेक खाणीं आहार निद्रा । भयमैथुनाचा चि थारा । बाळत्व तारुण्य जरा । प्रधान पुरा भोग तेथें ॥३॥ 

ऐसीं उलंघूनि आलों स्थळें । बहु भोवंडिलों काळें । आतां हें उगवावें जाळे । उजेडा बळें दिवसाच्या ॥४॥ 
सांडीन या संसाराची वाट । बहु येणें भोगविले कष्ट । दावी सत्या ऐसें नष्ट । तुका ह्मणे भ्रष्ट जालों देवद्रोही ॥५॥ 


विठ्ठल भीमातीरवासी । विठ्ठल पंढरीनिवासी । विठ्ठल पुंडलिकापासीं । कृपादानाविसीं उदार ॥१॥ 

विठ्ठल स्मरणा कोंवळा| विठ्ठल गौरवीं आगळा । आधार ब्रह्मांडा सकळा । विठ्ठल लीळाविग्रही ॥ध्रु.॥ 

उभा चि परी न मनी सीण । नाहीं उध्दरितां भिन्न । समर्थाचे घरीं एक अन्न । आर्तभूता क्षणोक्षणा सांभाळी ॥२॥ 
रुचीचे प्रकार। आणिताती आदरें । कोठें ही न पडे अंतर । थोरां थोर धाकुटया धाकुटा ॥३॥ 

करितां बळ धरितां नये । झोंबतां डोळे मनें च होय। आपुल्या उद्देशाची सोय । जाणे हृदयनिवासी ॥४॥ 


पान्हा तरी आल्या अंतर तेथें । तों नाहीं भरिलें रितें । करितों सेवन आइतें । तुका ह्मणे चित्ते चित्त मेळवूनी ॥५॥ 


ताप हें हरण श्रीमुख । हरी भवरोगा ऐसें दुःख । अवलोकितां उपजे सुख । उभें सन्मुख दृष्टीपुढे ॥१॥ 

न पुरे डोळियांची धणी । सखोल कृपेची च खाणी । स्तवितां न पुरे वेदवाणी । तो हा समचरणी कृपानिधी ॥ध्रु.॥ 
रामकृष्णध्यान वामननारसिंहीं । उग्र आणि सौम्य कांहीं च नाहीं । सांपडे भरलीये वाही । भाव शुध्द पाहीं याचें भातुकें 
॥२॥ 

गुणगंभीर चतुर सुजाण। शूर धीर उदार नारायण। व्यापक तरी त्रिभुवन । मनमोहनलावण्य हें ॥३॥ 

ठाण हें साजिरें सुंदर । अविनाश अविकार । अनंत आणि अपार । तो हा कटीं कर धरिताहे ॥४॥ 

जयाची वाणी सुमनमाळा।| परमामृतजिव्हाळा । अनंता अंगीं अनंत कळा | तुका जवळा चरण सेवे ॥५॥ 

कान्होबानाट अभंग 


अगा ये वैकुंटनायका । अगा ये त्रैलोक्यतारका । अगा जनार्दना जगव्यापका । अगा पाळका भक्तांचिया ॥१॥ 
अगा ये वसुदेवदेवकीनंदना । अगा ये गोपिकारमणा । अगा बळिबंध वामना। अगा निधाना गुणनिधी ॥ध्रु.॥ 
अगा ये द्रौपदीबांधवा । अगा ये सखया पांडवा । अगा जीवाचिये जीवा । अगा माधवा मधुसूदना ॥२॥ 

अगा महेश्वरा महाराजा । अगा श्रीहरी गरुडध्वजा | अगा सुंदरा सहस््रभुजा । पार मी तुझा काय वर्णू ॥३॥ 
अगा अंबक्रषिपरंपरा| निलारंभ निर्विकारा । अगा गोवर्धन धरणीधरा । अगा माहेरा दीनाचिया ॥४॥ 

अगा धर्मराया धर्मशीळा । कृपासिंधु कृपाळा । अगा प्रेमाचिया कल्लोळा । सकळकळाप्रवीणा ॥५॥ 

अगा चतुरा सुजाणा । मधुरागिरा सुलक्षणा । अगा उदारा असुरमर्दना । राखें शरणा तुकयाबंधु ॥६॥ 


उभा देखिला भीमातीरीं । कर मिरवले कटावरी । पाउलें तरी सम चि साजिरीं । नाम तरी अनंत अतिगोड ॥१॥ 
शंखचक्रांकित भूषणें । जडितमेखळा चिद्रत्ने । पितांबर उटी शोभे गोरेपणें । लोपलीं तेणें रवितेजें ॥२॥ 

श्रवणी कुंडलें देती ढाळ । दशांगुळीं मुद्रिका माळ । दंतओळी हिरे झळाळ । मुख निर्मळ सुखरासी ॥३॥ 

कडीं कडदोरा वांकी वेळा । बाहीं बाहुवटे पदक गळां । मृगनाभी रेखिला टिळा । लवती डोळां विद्युल्लता ॥४॥ 
सुंदरपणाची साम्यता । काय वर्णू ते पावे आतां । तुकयाबंधु ह्मणे रे अच्युता । धन्य ते मातापिता प्रसवली ॥५॥ 


एक मागणें हृषीकेशी । चित्त द्यावें सांगतों वचनासी । मज अंतर तुझ्या चरणासी । न पडे ऐसी कृपा करीं ॥१॥ 

नको दुजी बुध्दि आणीक । रिध्दिसिध्दी परलोक । तूं स्वामी मी सेवक । खंडणा नको करूं ऐसी ॥ध्रु.॥ 

मना येईल तो जन्म देई । भलते कुळीं भलते ठायीं । तें मी सांकडें घालीत नाहीं । हृदयींहुनीं तूं न वर्जे ॥२॥ 

इतुलें करीं भलत्या परी । भलत्या भावें तुझें द्वारीं । राहेन दास होऊनि कामारी । वदो वैखरी नित्य नाम ॥३॥ 

नको विचारूं दुसरें आतां । शरण आलों जी पंढरीनाथा । तुकयाबंधु ह्मणे रे अच्युता । आहेसि तूं दाता दानशूर ॥४॥ 


कई देखतां होईन डोळीं । सकळां भूतीं मूर्ति सांवळी। जीवा नांव भूमंडळीं । जळीं स्थळीं काष्ठी पाषाणीं ॥१॥ 
ऐसा कृपा करील नारायण । जीव जगाचा होईन । प्रेमसागरीं बुडईन । होईल स्नान अनुतापीं ॥ध्रु.॥ 


ऐसा कई येईन दैवास । दृश्य नासोनि जाईल आस । सदा संतचरणीं देहाचा वास | सेवीन शेष धणीवरी ॥२॥ 
कई नवसा येतील अंकुर । सुखा नाहींसा होईल पार । अमृत तें पृथ्वीजळ सागर । वाहाती पूर आनंदाचे ॥३॥ 
प्रसन्न दया क्षमा शांति । कई नवविधा होईल भक्ति । भोगीन वैराग्यसंपत्ति । मनोरथ कळती तई पुरले ॥४॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे सांग । नव्हे तुजविण निरसेना पांग । ह्मणोनि घातलें साष्टांग । पांडुरंगा वरी चरणा ॥५॥ 


तूं बळिया शिरोमणी । आहेसि माजी ये त्रिभुवनीं । रिघालों पाठी तुझी ह्मणउनी । आतां करीन मी असेल तें ॥१॥ 
तूं देवा प्रतापदिनकर । सुरा असुरांचा सुर । महावीरां वीर धनुर्धर । मी तों पामर काय तेथें ॥ध्रु.॥ 

कृपासिंधु दीनवत्सल । फोडिली देवाची बंदशाळ । संहारूनि राक्षसदळ । शरणागत राजीं स्थापिला ॥२॥ 
उपकर्म करावा बहुत । तरी तूं जाणसी धर्मनीत । उचित काय तें अनुचित । राखें शरणागत आलों आतां ॥३॥ 
किती म्यां काय विनवावें । शरण आलों जीवें भावें । तुकयाबंधु ह्मणे करावें । क्षेम अवघें येणें काळें ॥४॥ 


देवा मी चांडाळ चांडाळ । ह्मणतां लागताहे वेळ । नसे पाहातां भूमंडळ । ऐसा अमंगळ खळ दुसरा ॥१॥ 

जन्मा उपजलियापासुनी । असत्य कर्म तें अझुनी । सत्य आचरण नेणें स्वप्नीं । निखळ खाणी अवगुणांची ॥२॥ 
भक्ति दया अथवा कथा। कानीं न साहवे वार्ता । अखंड विषयांची वेथा । अधम पुरता अधमाहुनी ॥३॥ 

काम क्रोध दंभ अहंकार । गर्व ताठा मद मत्सर । यांचें तरी माहेरघर । परउपकार वैरी तैसा ॥४॥ 

निंदा द्वेष घात विश्वास । करितां नाहीं केला आळस । करूं नये ते केले संतउपहास । अभक्ष तें ही भक्षिलें ॥५॥ 
पाळिलें नाहीं पितृवचन। सदा परद्वारीं परधनीं ध्यान । बोलों नये घडलें ऐसें अनोविन । दासीगमन आदिकरूनी ॥६॥ 
कायामनें वाचाइंद्रियांशीं | सकळ पापांची च राशी । तुकयाबंधु ह्मणे ऐसियासी । आलों हृषीकेशी तुज शरण ॥७॥ 


काय काय करितों या मना । परी नाइके नारायणा । करूं नये त्याची करी विवंचना । पतना नेऊं आदरिलें ॥१॥ 
भलतिये सवें धांवे सैराट । वाट आडवाट दरे दरकुट । न विचारी कुडें कांहीं कपट । घात बळकट मांडियेला ॥२॥ 

न पुरती भ्रमणा दाही दिशा । सप्त ही पाताळ आकाशा । घाली उडी बळें चि देखोनि फांसा । केलों या देशा पाहुणा ॥ 
३॥ 

चेतवूनि इंद्रिये सकळ। आशा तृष्णा कल्पना काम क्रोध काळ । दुराविली शुध्द बुध्दि केली राळ । ऐसें चांडाळ 
अनिवार हें ॥४॥ 

आतां काय ऐसें करावें यासी । बहु जाचिलों केलों कासाविसी । तुकयाबंधु ह्मणे हृषीकेशी । धांव मज ऐसी परी जाली 
॥५॥ 

नाटाचे अभंग समाप्त 


काय खावे आतां कोणीकडे जावें । गांवांत राहावें कोण्या बळे ॥१॥ 
कोपला पाटील गांवचे हे लोक । आतां घाली भीक कोण मज ।ध्रु.॥ 
आतां येणें चवी सांडिली ह्मणती । निवाडा करिती दिवाणांत ॥२॥ 


भल्या लोकीं यास सांगितली मात । केला माझा घात दुर्बळाचा ॥३॥ 
तुका ह्मणे याचा संग नव्हे भला । शोधीत विठ्ठला जाऊं आतां ॥४॥ 


संत मागे पाणी नेदी एक चूळ । दासीस आंघोळ ठेवी पाणी ॥१॥ 
संतासी देखोनी होय पाठमोरा । दासीचिया पोरा चुंबन देतो ॥ध्रु.॥ 
संतासी देखोनि करितो ढवाळया । भावें धुतो चोळया दासीचिया ॥२॥ 
तुका ह्मणे त्याच्या तोंडावरी थुंका । जातो यमलोका भोगावया ॥३॥ 


एक प्रेमगुज ऐके जगजेठी । आठवली गोष्टी सांगतसे ॥१॥ 

एक मृग दोन्ही पाडसांसहित । आनंदें चरत होती वनी ॥ध्रु.॥ 
अवचिता तेथें पारधी पावला । घेऊनियां आला श्वानें दोन्ही ॥२॥ 
एकीकडे त्याणें चिरिल्या वाघुरा । ठेविलें श्वानपुत्रा एकीकडे ॥३॥ 
एकीकडे तेणें वोणवा लाविला । आपण राहिला एकीकडे ॥४॥ 
चहूंकडोनियां मृगें वेढियेलीं । स्मरों तें लागलीं नाम तुझें ॥५॥ 
रामा कृष्णा हरी गोविंदा केशवा । देवाचिया देवा पावें आतां ॥६॥ 
कोण रक्षी आतां ऐसिये संकटीं । बापा जगजेठी तुजविण ॥७॥ 
आइकोनि तुह्मी तयांचीं वचने । कृपाअंतःकरणें कळवळिलां ॥८॥ 
आज्ञा तये काळीं केली पर्जन्यासी । वेगीं पावकासी विझवावें ॥९॥ 
ससें एक तेथें उठवुनी पळविलें । तया पाठीं गेली श्वानें दोन्ही ॥१0॥ 
मृगें चमकोनी सत्वर चाललीं । गोविंदें रक्षिलीं ह्णोनियां ॥॥ 

ऐसा तूं कृपाळु दयाळु आहेसी । आपुल्या भक्तांसी जीवलग ॥॥ 
ऐसी तुझी कीर्ती जीवीं आवडती । रखुमाईच्या पती तुका ह्मणे ॥॥ 


आशाबध्द वक्ता । धाक श्रोतयाच्या चित्ता ॥१॥ 
वांयां गेलें तें भजन । उभयतां लोभी मन ॥ध्रु.॥ 
बहिर्मुख एके ठायीं । तैसें जालें तया दोहीं ॥२॥ 
माप तैसी गोणी । तुका ह्मणे रितीं दोन्ही ॥३॥ 


विठ्ठला रे तूं उदाराचा राव । विठ्ठला तूं जीव या जगाचा ॥१॥ 
विठ्ठला रे तूं उदाराची रासी । विठ्ठला तुजपाशीं सकळसिध्दी ॥ध्रु.॥ 
विठ्ठला रे तुझें नाम बहु गोड । विठ्ठला रे कोड पुरविसी ॥२॥ 
विठ्ठला रे तुझें श्रीमुख चांगलें । विठ्ठला लागलें ध्यान मनीं ॥३॥ 
विठ्ठला रे वाचे बोला बहुरस । विठ्ठला रे सास घेतला जीवें ॥४॥ 


विठ्ठला रे शोक करीतसे तुका । विठ्ठला तूं ये कां झडकरी ॥५॥ 


बाहिर पडिलों आपुल्या कर्तव्ये । संसारासि जीवें वेटाळिलों ॥१॥ 
एकामध्ये एक नाहीं मिळों येत । ताक नवनीत निवडीलें ॥ध्रु.॥ 

जालीं दोनी नामें एका चि मथनीं । दुसरिया गुणीं वेगळालीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे दाखविल्या मुक्ताफळीं । शिंपले चि स्वस्थळीं खुंटलिया ॥३॥ 


बरवा बरवा बरवा रे देवा तूं । जीवाहूनी आवडसी जीवा रे देवा तूं ॥१॥ 
पाहातां वदन संतुष्ट लोचन । जाले आइकतां गुण श्रवण रे देवा ॥ध्रु.॥ 
अष्टे अंगे तनु त्रिविध ताप गेला सीण । वर्णितां लक्षण रे देवा ॥२॥ 

मन जालें उन्मन अनुपम ग्रहण । तुकयाबंधु ह्मणे महिमा नेणें रे ॥३॥ 


सोलीव जें सुख अतिसुखाहुनि । उभे हें अंगणीं वैष्णवांच्या ॥१॥ 
वृंदावन सडे चौक रंग माळा । नाचे तो सोहोळा देखोनियां ॥ध्रु.॥ 
भूषणमंडित सदा सर्वकाळ । मुद्रा आणि माळ तुळसी कंठीं ॥२॥ 
नामओघ मुखीं अमृताचें सार । मस्तक पवित्र सहित र्जे ॥३॥ 
तुका ह्मणे मोक्ष भक्ताचिया मना । नये हा वासना त्याची करी ॥४॥ 


तीर्थे केलीं कोटीवरी । नाहीं देखिली पंढरी ॥१॥ 
जळो त्याचें ज्यालेंपण । न देखे चि समचरण ॥ध्रु.॥ 
योग याग अनंत केले | नाहीं समचरण देखिले ॥२॥ 
तुका ह्मणे विठ्ठलपायीं। अनंत तीर्थे घडिलीं पाहीं ॥३॥ 


कोणतें कारण राहिलें यामुळें । जें म्यां तुज बळें कष्टवावें ॥१॥ 

नाहीं जात जीव नाहीं होत हानी । सहज तें मनीं आठवलें ॥ध्रु.॥ 

नाहीं कांहीं चिंता मरतों उपवासी । अथवा त्या ह्लैसी गाई व्हाव्या ॥२॥ 
हें तों तुज कळों येतसे अंतरीं । लाखणीक वरी साच भाव ॥३॥ 

तुका ह्मणे देवा नासिवंतासाठीं । पायांसवें तुटी करिती तुझ्या ॥४॥ 


रामा अयोध्येच्या राया । दिनानाथा रे सखया ॥१॥ 
पाप ताप विघ्न हरीं । दिनानाथा सुख करीं ॥ध्रु.॥ 
भिलटीचिया रे उच्छिष्टा । स्वीकारिसी रे तूं भ्रष्टा ॥२॥ 


मी तों सलगीचें मूल । तुका ह्मणे तू सखोल ॥३॥ 


तुजवरी ज्याचें मन । दरुषण दे त्याचें ॥१॥ 

कैसा जाती शुध्द भाव । हात पाव ना वृत्ती ॥ध्रु.॥ 
अवघियांचा करूनि मेळा । तुज डोळां रोखिलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुज आड । लपोनि कोड दावीं देवा ॥३॥ 


विश्वव्यापी माया । तिणें झाकुळिलें छाया ॥१॥ 
सत्य गेलें भोळयावारी । अविद्येची चाली थोरी ॥ध्रु.॥ 
आपुलें चि मन । करवी आपणां बंधन ॥२॥ 

तुका ह्मणे देवा । तुह्यी कोडीं हीं उगवा ॥३॥ 


पोटीं जन्मती रोग । तरि कां ह्मणावे आप्तवर्ग ॥१॥ 
रानीं वसती औषधी । तरि कां ह्मणाव्या निपराधी ॥२॥ 
तैसें शरीराचें नातें । तुका ह्मणे सर्व आप्तें ॥३॥ 


नव्हे शब्द एक देशी । सांडी गवशी कोणाला ॥१॥ 
जाली माझी वैखरी । विश्वंभरी व्यापक ॥ध्रु.॥ 
मोकलिलें जावें बाणें। भाता जेणे वाइलें ॥२॥ 
आतां येथें कैचा तुका । बोले सिका स्वामीचा ॥३॥ 


गायनाचे रंगीं । शक्ति अद्भुत हे अंगीं ॥१॥ 

हें तों देणें तुमर्चे देवा । घ्यावी अखंडित सेवा ॥ध्रु.॥ 
अंगीं प्रेमाचें भरते । नाहीं उतार चढतें ॥२॥ 

तुका ह्मणे वाणी । नाम अमृताची खाणी ॥३॥ 


माप ह्मणे मी मवितें । भरी धणी ठेवी रितें ॥१॥ 
देवा अभिमान नको । माझेठायीं देऊं सकों ॥ध्रु.॥ 
देशी चाले सिका । रितें कोण लेखी रंका ॥२॥ 
हातीं सूत्रदोरी । तुका ह्मणे त्याची थोरी ॥३॥ 


कोण सांगायास । गेलें होतें देशोदेश ॥१॥ 


नेलें वाऱ्या हातीं माप । समर्थ तो माझा बाप ॥ध्रु.॥ 
कोणाची हे सत्ता। जाली वाचा वदविता ॥२॥ 
तुका ह्मणे या निश्चर्ये । माझें निरसलें भय ॥३॥ 


सकळिकांच्या पायां माझी विनवणी । मस्तक चरणीं ठेवीतसें ॥१॥ 
अहो श्रोते वक्ते सकळ ही जन । बरें पारखुन बांधा गांठी ॥ध्रु.॥ 
फोडिलें भांडार धन्याचा हा माल । मी तंव हामाल भारवाही ॥२॥ 
तुका ह्मणे चाली जाली चहूं देशी । उतरला कसीं खरा माल ॥३॥ 


कोण त्याचा पार पावला धुंडितां । पुढें विचारितां विश्वंभरा ॥१॥ 
अणुरेणु सूक्ष्मस्थूळा पार नाहीं । श्रुती नेती त्या ही खुंटलिया ॥ध्रु.॥ 
फळांत कीटक येवढें आकाश । ऐसीं तरुवरास अनेक किती ॥२॥ 
दाविलें अनंते अर्जुनासि पोटीं । आणीक त्या सृष्टि कृष्णलोक ॥३॥ 
तुका ह्मणे लागा संतांचिये कासे । ठाव घेतां कैसे वांचा जीवें ॥४॥ 


जें जें कांही करितों देवा । तें तें सेवा समर्पे ॥१॥ 
भेद नाहीं सर्वात्मना । नारायणा तुज मज ॥ध्रु.॥ 
आह्ली दुर्जे नेणों कोणा। हें चि मना मन साक्ष ॥२॥ 
तुका ह्मणे जगन्नाथा । हें अन्यथा नव्हे कीं ॥३॥ 


स्तुति करूं तरी नव्हे चि या वेदा । तेथें माझा धंदा कोणीकडे ॥१॥ 
परी हे वैखरी गोडावली सुखें । रसना रस मुखें इच्छीतसे ॥ध्रु.॥ 
रूप वर्णावया कोठें पुरे मती । रोमीं होती जाती ब्रह्मांडे हीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे तूं ऐसा एक साचा । ऐसी तंव वाचा जाली नाहीं ॥३॥ 


तुज वर्णी ऐसा तुज विण नाहीं । दुजा कोणी तीहीं त्रिभुवनीं ॥१॥ 
सहस्रमुखें शेष सिणला बापुडा । चिरलिया धडा जिव्हा त्याच्या ॥ध्रु.॥ 
अव्यक्ता अलक्षा अपारा अनंता । निर्गुणा सचिद नारायणा ॥२॥ 

रूप नाम घेसी आपुल्या स्वइच्छा । होसी भाव तैसा त्याकारणें ॥३॥ 
तुका ह्मणे जरी दाविसी आपणा । तरि च नारायणा कळों येसी ॥४॥ 


पूर आला आनंदाचा । लाटा उसळती प्रेमाच्या ॥१॥ 


बांधूं विठ्ठलसांगडी । पोहुनि जाऊं पैल थडी । अवघे जन गडी । घाला उडी भाई नो ॥ध्रु.॥ 
हें तों नाहीं सर्वकाळ । अमुप अमृतांचें जळ ॥२॥ 
तुका ह्मणे थोरा पुण्यें । ओघ आला पंथे येणें ॥३॥ 


आणीक दुसरें मज नाहीं आतां । नेमिले या चित्तापासुनियां ॥१॥ 
पांडुरंग मनीं पांडुरंग ध्यानीं । जाग्रतीं स्वप्नीं पांडुरंग ॥ध्रु.॥ 
पडिलें वळण इंद्रियां सकळां । भाव तो निराळा नाहीं दुजा ॥२॥ 
तुका ह्मणे नेत्री केलें ओळखण । साजिरे तें ध्यान विटेवरी ॥३॥ 


मी तों सर्वभावे अनधिकारी । होइल कैसी परी नेणों देवा ॥१॥ 
पुराणींचे अर्थ आणितां मनास । होय कासावीस जीव माझा ॥ध्रु.॥ 
इंद्रियांची आह्यी पांगिलों अंकितें । त्यांचे रंगी चित्त रंगलेंसे ॥२॥ 
एकाचें ही मज न घडे दमन । अवघीं नेमून कैसीं राखों ॥३॥ 
तुका ह्मणे मज तारीं पंढरीराया । नाहीं तरी वांयां गेलो दास ॥४॥ 


लक्षूनियां योगी पाहाती आभास । तें दिसे आह्यांस दृष्टीपुढें ॥१॥ 
कर दोनी कटी राहिलासे उभा । सांवळी हे प्रभा अंगकांती ॥ध्रु.॥ 
व्यापूनि वेगळें राहिलेंसे दुरी । सकळां अंतरीं निर्विकार ॥२॥ 

रूप नाहीं रेखा नाम ही जयासी । आपुला मानसीं शिव ध्याय ॥३॥ 
अंत नाहीं पार वर्णा नाहीं थार | कुळ याति शिर हस्त पाद ॥४॥ 
अचेत चेतलें भक्ताचिया सुखें । आपुल्या कौतुके तुका ह्मणे ॥५॥ 


कैसें करूं ध्यान कैसा पाहों तुज । वर्म दावीं मज याचकासी ॥१॥ 

कैसी भक्ति करूं सांग तुझी सेवा । कोण्या भावें देवा आतुडसी ॥ध्रु.॥ 
कैसी कीर्ती वाणूं कैसा लक्षा आणूं । जाणूं हा कवण कैसा तुज ॥२॥ 
कैसा गाऊं गीतीं कैसा ध्याऊं चित्तीं । कैसी स्थिती मती दावी मज ॥३॥ 
तुका ह्मणे जैसें दास केलें देवा। तैसें हें अनुभवा आणीं मज ॥४॥ 


निगमाचें वन । नका शोधूं करूं सीण ॥१॥ 

या रे गौळियांचे घरीं । बांधलें तें दावें वरी ॥ध्रु.॥ 
पीडलेती भ्रमें । वाट न कळतां वर्मे ॥२॥ 

तुका ह्मणे भार । माथा टाका अहंकार ॥३॥ 


मन वोळी मना । बुध्दि बुध्दी क्षण क्षणां ॥१॥ 

मी च मज राखण जालों । ज्याणें तेथें चि धरिलों ॥ध्रु.॥ 
जें जें जेथें उठी। तें तें तया हातें कुंटी ॥२॥ 

भांजिली खांजनी । तुका साक्ष उरला दोन्ही ॥३॥ 


ब्रह्म न लिंपे त्या मेळे । कर्माअकर्मा वेगळे ॥१॥ 

तो चि एक तया जाणे । पावे अनुभविलें खुणें ॥ध्रु.॥ 
शोच अशौचाचे संधी । तन आळा तना चि मधीं ॥२॥ 
पापपुण्यां नाहीं ठाव । तुका ह्मणे सहज भाव ॥३॥ 


काय दरा करील वन | समाधान नाहीं जंव ॥१॥ 

तरी काय तेथें असती थोडीं । काय जोडी तयांसी ॥ध्रु.॥ 
रिगतां धांवा पेंवामध्यें | जोडे सिध्दि ते ठायीं ॥२॥ 
काय भस्म करील राख । अंतर पाख नाहीं तों ॥३॥ 
वर्णाआश्रमाचे धर्म । जाती श्रम जालिया ॥४॥ 

तुका ह्मणे सोंग पाश । निरसे आस तें हित ॥५॥ 


तें हीं नव्हे जें करितां कांहीं | ध्यातां ध्यायीं तें ही नव्हे ॥१॥ 
तें ही नव्हे जें जाणवी जना । वाटे मना तें नव्हे ॥ध्रु.॥ 

त्रास मानिजे कांटाळा । अशुभ वाचाळा तें ही नव्हे ॥२॥ 

तें ही नव्हे जें भोंवतें भोंवे । नागवें धांवे तें ही नव्हे ॥३॥ 
तुका ह्मणे एक चि आहे । सहजि पाहें सहज ॥४॥ 


बोल बोलतां वाटे सोपें । करणी करितां टीर कांपे ॥१॥ 
नव्हे वैराग्य सोपारें । मज बोलतां न वटे खरें ॥ध्रु.॥ 
विष खावें ग्रासोग्रासीं । धन्य तो चि एक सोसी ॥२॥ 
तुका ह्मणे करूनि दावी । त्याचे पाय माझे जीवीं ॥३॥ 


होईन भिकारी । पंढरीचा वारकरी ॥१॥ 

हा चि माझा नेम धर्म । अवघें विठोबाचें नाम ॥ध्रु.॥ 
हे चि माझी उपासना । लागन संतांच्या चरणा ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा । करीन ते भोळी सेवा ॥३॥ 


सांटविला हरी । जींहीं हृदयमंदिरीं ॥१॥ 
त्यांची सरली वेरझार | जाला सफळ व्यापार ॥ध्रु.॥ 
हरी आला हाता । मग कैंची भय चिंता । तुका ह्मणे हरी । कांहीं उरो नेदी उरी ॥३॥ 


मोक्ष तुमचा देवा । तुह्मी दुर्लभ तो ठेवा ॥१॥ 

मज भक्तीची आवडी । नाहीं अंतरीं ते गोडी ॥ध्रु.॥ 
आपल्या प्रकारा । करा जतन दातारा ॥२॥ 

तुका ह्मणे भेटी । पुरे एक चि शेवटीं ॥३॥ 


नामपाठ मुक्ताफळांच्या ओवणी । हें सुख सगुणीं अभिनव ॥१॥ 
तरी आह्यी जालों उदास निर्गुणा | भक्तांचिया मना मोक्ष नये ॥ध्रु.॥ 
द्यावे घ्यावें ऐसें येथें उरे भाव । काय ठाया ठाव पुसोनियां ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां अभयदान करा । ह्मणा विश्वंभरा दिलें ऐसें ॥३॥ 


भवसिंधूर्चे काय कोडें । दावी वाट चाले पुढें ॥१॥ 
तारूं भला पांडुरंग । पाय भिजों नेदी अंग ॥ध्रु.॥ 
मागें उतरिलें बहुत । पैल तिरीं साधुसंत ॥२॥ 
तुका ह्मणे लाग वेगें । जाऊं तयाचिया मागे ॥३॥ 


नाहीं साजत हो मोठा । मज अळंकार खोटा ॥१॥ 
असें तुमचा रजरेण । संतां पायींची वाहाण ॥ध्रु.॥ 
नाहीं स्वरूपी ओळखी | भक्तिभाव करीं देखीं ॥२॥ 
नाहीं शून्याकारीं | क्ष ओळखी अक्षरीं ॥३॥ 

नाहीं विवेक या ठायीं । आत्मा अनात्मा काई ॥४॥ 
कांहीं नव्हें तुका । पांयां पडने हें ऐका ॥५॥ 


सत्य साच खरें । नाम विठोबाचें बरें ॥१॥ 

जेणें तुटती बंधर्ने । उभयलोकीं कीर्ति जेणें ॥ध्रु.॥ 
भाव ज्याचे गांठी । त्यासी लाभ उठाउठी ॥२॥ 
तुका ह्मणे भोळा । जिंकुं जाणे कळिकाळा ॥३॥ 


सत्य तो आवडे । विकल्पानें भाव उडे ॥१॥ 

आह्मी तुमच्या कृपादानें । जाणों शुध्द मंद सोनें ॥ध्रु.॥ 
आला भोग अंगा। न लवूं उसीर त्या त्यागा ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा । अंजन ते तुझी सेवा ॥३॥ 


करावें चिंतन । तें चि बरें न भेटून ॥१॥ 

बरवा अंगीं राहे भाव । तो गे तो चि जाणा देव ॥ध्रु.॥ 
दर्शणाची उरी । अवस्था चि अंग धरी ॥२॥ 

तुका ह्मणे मन । तेथें सकळ कारण ॥३॥ 


जें जें जेथें पावे । तें तें समपविं सेवे ॥१॥ 

सहज पूजा या चि नांवें । गळित अभिमानें व्हावें ॥ध्रु.॥ 
अवघें भोगितां गोसावी। आदीं आवसानीं जीवी ॥२॥ 
तुका ह्मणे सिण । न धरितां नव्हे भिन्न ॥३॥ 


नसे तरी मनो नसो । परी वाचे तरी वसो ॥१॥ 

देह पडो या चिंतनें । विठ्ठलनामसंकीर्तने ॥ध्रु.॥ 
दंभस्थिती भलत्या भावें । मज हरिजन ह्मणावें ॥२॥ 
तुका ह्मणे काळें तरी । मज सांभाळील हरी ॥३॥ 


नये जरी कांहीं । तरी भलतें चि वाहीं ॥१॥ 
ह्मणविल्या ढास । कोण न धरी वेठीस ॥ध्रु.॥ 
समर्थाच्या नांवें । भलतैसें विकावे ॥२॥ 
तुका ह्मणे सत्ता । वरी असते बहुतां ॥३॥ 


न संडवे अन्न । मज न सेववे वन ॥१॥ 

ह्मणउनी नारायणा । कींव भाकितों करुणा ॥ध्रु.॥ 
नाहीं अधिकार । कांहीं घोकाया अक्षर ॥२॥ 
तुका ह्मणे थोडें । आयुष्य अवघें चि कोडें ॥३॥ 


एकांचीं उत्तरें । गोड अमृत मधुरें ॥१॥ 
ऐशा देवाच्या विभुती । भिन्न प्रारधधाची गती ॥ध्रु.॥ 


एकांचीं वचनें । कडु अत्यंत तीक्षणें ॥२॥ 
प्रकाराचें तीन । तुका ह्मणे केलें जन ॥३॥ 


वचनें ही नाड । न बोले तें मुके खोड ॥१॥ 

दोहीं वेगळें तें हित । बोली अबोलणी नीत ॥पध्रु.॥ 
अंधार प्रकाशी । जाय दिवस पावे निशी ॥२॥ 
बीज पृथिवीच्या पोटीं । तुका ह्मणे दावी दृष्टी ॥३॥ 


विचारा वांचून । न पवीजे समाधान ॥१॥ 

देह त्रिगुणांचा बांधा । माजी नाहीं गुण सुदा ॥ध्रु.॥ 
देवाचिये चाडे । देवा द्यावे जें जें घडे ॥२॥ 

तुका ह्मणे होतें । बहु गोमटें उचितें ॥३॥ 


तुटे भवरोग । संचितक्रियमाणभोग ॥१॥ 

ऐसें विठोबाचें नाम । उच्चारितां खंडे जन्म ॥ध्रु.॥ 
वसों न सके पाप । पळे त्रिविध तो ताप ॥२॥ 
तुका ह्मणे माया । होय दासी लागे पायां ॥३॥ 


मुसावलें अंग । रंगीं मेळविला रंग ॥१॥ 

एकीं एक दृढ जालें । मुळा आपुलिया आलें ॥ध्रु.॥ 
सागरीं थेंबुडा । पडिल्या निवडे कोण्या वाटा ॥२॥ 
तुका ह्मणे नवें । नव्हे जाणावें हें देवें ॥३॥ 


अनुतापें दोष । जाय न लगतां निमिष ॥१॥ 

परि तो राहे विसावला । आदीं अवसानीं भला ॥ध्रु.॥ 
हें चि प्रायश्चित । अनुतापीं न्हाय चित्त ॥२॥ 

तुका ह्मणे पापा । शिवों नये अनुतापा ॥३॥ 


चहूं आश्रमांचे धर्म | न राखतां जोडे कर्म ॥१॥ 

तैसी नव्हे भोळी सेवा । एक भाव चि कारण देवा ॥ध्रु.॥ 
तपें इंद्रियां आघात । क्षणे एका वाताहात ॥२॥ 

मंत्र चळे थोडा । तरि धड चि होय वेडा ॥३॥ 


व्रतें करितां सांग । तरी एक चुकतां भंग ॥४॥ 

धर्म सत्त्व चि कारण । नाहीं तरी केला सिण ॥५॥ 
भूतदयेसि आघात । उंचनिच वाताहात ॥६॥ 
तुका ह्मणे दुर्जे । विधिनिषेधाचें ओझें ॥७॥ 


सोडिला संसार । माया तयावरि फार ॥१॥ 

धांवत चाले मागें मार्गे । सुखदुःख साहे अंगे ॥ध्रु.॥ 
यानें घ्यावें नाम । तीसीकरणें त्याचें काम ॥२॥ 
तुका ह्मणे भोळी । विठ्ठलकृपेची कोंवळी ॥३॥ 


बैसों खेळूं जेवूं । तेथें नाम तुझें गाऊं ॥१॥ 
रामकृष्णनाममाळा । घालूं ओवुनियां गळा ॥ध्रु.॥ 
विश्वास हा धरूं। नाम बळकट करूं ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां । आह्यां जीवन शरणागतां ॥३॥ 


पाटीं पोटीं देव । कैचा हरिदासां भेव ॥१॥ 
करा आनंदें कीर्तन । नका आशंकितमन ॥ध्रु.॥ 
एथे कोठें काळ । करील देवापाशीं बळ ॥२॥ 
तुका ह्मणे धनी । सपुरता काय वाणी ॥३॥ 


मनोमय पूजा । हे चि पढीये केशीराजा ॥१॥ 
घेतो कल्पनेचा भोग । न मानेती बाहय रंग ॥ध्रु.॥ 
अंतरींचें जाणे । आदिवर्तमान खुणे ॥२॥ 

तुका ह्मणे कुडें । कोठें सरे त्याच्या पुढें ॥३॥ 


जाणे भक्तीचा जिव्हाळा । तो चि देवीचा पुतळा ॥१॥ 
आणीक नये माझ्या मना । हो का पंडित शाहाणा ॥ध्रु.॥ 
नामरूपीं जडलें चित्त । त्याचा दास मी अंकित ॥२॥ 
तुका ह्मणे नवविध । भक्ति जाणे तो चि शुध्द ॥३॥ 


याजसाठीं वनांतरा । जातों सांडुनियां घरा ॥१॥ 
माझें दिठावेल प्रेम । बुध्दि होईल निष्काम ॥ध्रु.॥ 


अद्वैताची वाणी । नाहीं ऐकत मी कानीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे अहंब्रह्म । आड येऊं नेदीं भ्रम ॥३॥ 


बुडतां आवरीं । मज भवाचे सागरीं ॥१॥ 
नको मानूं भार । पाहों दोषांचे डोंगर ॥ध्रु.॥ 
आहे तें सांभाळीं । तुझी कैसी ब्रीदावळी ॥२॥ 
तुका ह्मणे दोषी । मी तों पातकांची राशी ॥३॥ 


अक्षई तें झालें । आतां न मोडे रचिलें ॥१॥ 

पाया पडिला खोले ठायीं । तेथें पुढें चाली नाहीं ॥ध्रु.॥ 
होतें विखुरले | ताळा जमे झडती आलें ॥२॥ 

तुका ह्मणे बोली । पुढें कुंटित चि जाली ॥३॥ 


तुझे थोर थोर । भक्त करिती विचार ॥१॥ 

जपतपादि साधर्ने । मज चिंतवेना मर्ने ॥ध्रु.॥ 
करुणावचनें । म्यां भाकावीं तुह्या दीनें ॥२॥ 
तुका ह्मणे घेई । माझें थोडें फार ठायीं ॥३॥ 


लावुनि काहाळा । सुखें करितों सोहोळा ॥१॥ 
सादवीत गेलों जना । भय नाहीं सत्य जाणां ॥ध्रु.॥ 
गात नाचत विनोदें । टाळघागऱ्यांच्या छंदें ॥२॥ 
तुका ह्मणे भेव । नाहीं पुढें येतो देव ॥३॥ 


मुक्त कासया ह्मणावें । बंधन तें नाहीं ठावें ॥१॥ 
सुखें करितों कीर्तन । भय विसरलें मन ॥ध्रु.॥ 
देखिजेना नास | घालूं कोणावरी कास ॥२॥ 
तुका ह्मणे साहे | देव आहे तैसा आहे ॥३॥ 


ओनाम्याच्या काळें । खडें मांडविलें बाळें ॥१॥ 
तें चि पुढें पुढें काई । मग लागलिया सोई ॥ध्रु.॥ 
रज्जु सर्प होता । तोंवरी चि न कळतां ॥२॥ 
तुका ह्मणे साचें । भय नाहीं बागुलारचें ॥३॥ 


आतां पुढें धरीं । माझे आठव वैखरी ॥१॥ 
नको बडबडू भांडे । कांहीं वाउगें तें रांडे ॥ध्रु.॥ 
विठ्ठल विठ्ठल । ऐसे सांडुनियां बोल ॥२॥ 
तुका ह्मणे आण । तुज स्वामीची हे जाण ॥३॥ 


काय नव्हे करितां तुज । आतां राखें माझी लाज ॥१॥ 
मी तों अपराधाची राशी | शिखा अंगुष्ट तोंपाशीं ॥ध्रु.॥ 
त्राहें त्राहें त्राहें । मज कृपादृष्टी पाहें ॥२॥ 

तुका ह्मणे देवा । सत्या घ्यावी आतां सेवा ॥३॥ 


वंदीन मी भूर्ते । आतां अवघीं चि समस्तें ॥१॥ 
तुमची करीन भावना । पदोपदीं नारायणा ॥ध्रु.॥ 
गाळुनियां भेद । प्रमाण तो ऐसा वेद ॥२॥ 
तुका ह्मणे मग । नव्हे दुजयाचा संग ॥३॥ 


पूजा पुज्यमान । कथे उभे हरिजन ॥१॥ 

ज्याची कीर्ती वाखाणिती । तेथें ओतली ते मुर्ती ॥ध्रु.॥ 
देहाचा विसर । केला आनंदें संचार ॥२॥ 

गेला अभिमान । लाज बोळविला मान ॥३॥ 

शोक मोह चिंता । याची नेणती ते वार्ता ॥४॥ 

तुका ह्मणे सखे । विठोबा च ते सारिखे ॥५॥ 


भाव तैसें फळ । न चले देवापाशीं बळ ॥१॥ 

धांवे जातीपाशीं जाती । खुण येरयेरां चित्तीं ॥ध्रु.॥ 
हिरा हिरकणी । काढी आंतुनि आहिरणी ॥२॥ 
तुका ह्मणे केलें । मन शुध्द हें चांगले ॥३॥ 


वरि बोला रस । कथी ज्ञान माजी फोस ॥१॥ 
ऐसे लटिके जे ठक । तयां येहे ना पर लोक ॥ध्रु.॥ 
परिस एक सांगे । अंगा धुळी हे न लगे ॥२॥ 
तुका ह्मणे हाडें । कुतऱ्या लाविलें झगडें ॥३॥ 


हे चि तुझी पूजा । आतां करीन केशीराजा ॥१॥ 
अवघीं तुझींच हें पदें । नमस्कारीन अभेदें ॥ध्रु.॥ 
न वर्जितदिशा | जाय तेथें चि सरिसा ॥२॥ 
नव्हे एकदेशी । तुका ह्मणे गुणदोषीं ॥३॥ 


आपलें तों कांहीं । येथें सांगिजेसें नाहीं ॥१॥ 
परि हे वाणी वायचळ । छंद करविते बरळ ॥ध्रु.॥ 
पंचभूतांचा हा मेळा । देह सत्यत्वें निराळा ॥२॥ 
तुका ह्मणे भुली । इच्या उफराटया चाली ॥३॥ 


विठ्ठल नावाडा फुकाचा । आळविल्या साटीं वाचा ॥१॥ 
कटीं कर जैसे तैसे । उभा राहिला न बैसे ॥ध्रु.॥ 

न पाहे सिदोरी । जाती कुळ न विचारी ॥२॥ 

तुका ह्मणे भेटी । हाका देतां उठाउठीं ॥३॥ 


कृपावंत किती । दीर्ने बहु आवडती ॥१॥ 

त्यांचा भार वाहे माथां । करी योगक्षेमचिंता ॥ध्रु.॥ 
भुलें नेदी वाट | करीं धरूनि दावी नीट ॥२॥ 
तुका ह्मणे जीवें । अनुसरतां एका भावें ॥३॥ 


नेणती वेद श्रुति कोणी । आह्यां भाविकां वांचुनी ॥१॥ 
रूप आवडे आह्यांशी । तैसी जोडी हृषीकेशी ॥ध्रु.॥ 
आह्ीं भावें बळिवंत। तुज घालूं हृदयांत ॥२॥ 

तुका ह्मणे तुज धाक । देतां पावसील हाक ॥३॥ 


मन गुंतले लुलयां । जाय धांवोनि त्या ठाया ॥१॥ 
मार्गे परती तो बळी । शूर एक भूमंडळीं ॥ध्रु.॥ 
येऊनियां घाली घाला । नेणों काय होई तुला ॥२॥ 
तुका ह्मणें येणें । बहु नाडिले शाहाणे ॥३॥ 


घेई माझे वाचे । गोड नाम विठोबाचें ॥१॥ 
तुह्ली घ्या रे डोळे सुख । पाहा विठोबाचें मुख ॥ध्रु.॥ 


तुह्यी ऐका रे कान । माझ्या विठोबाचे गुण ॥२॥ 
मना तेथें धांव घेई । राहें विठोबाचे पायीं ॥३॥ 
तुका ह्मणे जीवा । नको सोडूं या केशवा ॥४॥ 


धणी न पुरे गुण गातां । रूप दृष्टी न्याहाळितां ॥१॥ 
बरवा बरवा पांडुरंग | कांति सांवळी सुरंग ॥ध्रु.॥ 
सर्वमंगळाचें सार। मुख सिध्दीचें भांडार ॥२॥ 
तुका ह्मणे सुखा । अंतपार नाहीं लेखा ॥३॥ 


जरी मी नव्हतों पतित । तरि तूं पावन कैंचा येथ ॥१॥ 
ह्मणोनि माझें नाम आधीं । मग तूं पावन कृपानिधी ॥ध्रु.॥ 
लोहो महिमान परिसा । नाहीं तरीं दगड जैसा ॥२॥ 
तुका ह्मणे याचकभावें।॥ कल्पतरु मान पावे ॥३॥ 


एक भाव चित्तीं । तरीं न लगे कांहीं युक्ती ॥१॥ 
कळों आलें जीवें । मज माझियाचि भावें ॥ध्रु.॥ 
आठव चि पुरे | सुख अवघें मोहो रे ॥२॥ 
तुका ह्मणे मन । पूजा इच्छी नारायण ॥३॥ 


मज संतांचा आधार । तूं एकलें निर्विकार ॥१॥ 
पाहा विचारूनि देवा । नको आह्यांसवें दावा ॥ध्रु.॥ 
तुज बोल न बोलवे। आह्यां भांडायाची सवे ॥२॥ 
तुका ह्मणे तरी । ऐक्यभाव उरे उरी ॥३॥ 


तुज मागणें तें देवा । आह्यां तुझी चरणसेवा ॥१॥ 
आन नेघों देसी तरी । रिध्दि सिध्दे मुक्ति चारी ॥ध्रु.॥ 
संतसंगति सर्वकाळ । थोर प्रेमाचा सुकाळ ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाम । तेणें पुरे माझें काम ॥३॥ 


तुझा शरणागत । जन्मोजन्मींचा अंकित ॥१॥ 
आणीक नेणें कांहीं हेवा । तुजवांचूनि केशवा ॥ध्रु.॥ 
हें चि माझें गाणें । तुझें नामसंकीर्तन ॥२॥ 


तुझ्या नामाचीं भूषणें । तुका म्हणे ल्यालों लेणें ॥३॥ 


उतरलों पार । सत्य झाला हा निर्धार ॥१॥ 

तुझें नाम धरिलें कंठीं । केली संसारासी तुटी ॥ध्रु.॥ 
आतां नव्हे बाधा । कोणेविशीं कांहीं कदा ॥२॥ 
तुका ह्मणे कांहीं । आतां उरलें ऐसें नाहीं ॥३॥ 


क्रियामतिहीन । एक मी गा तुझें दीन ॥१॥ 

देवा करावा सांभाळ । वारीं माझी तळमळ ॥ध्रु.॥ 
नको माझे ठायीं । गुणदोष घालूं कांहीं ॥२॥ 
अपराधाच्या कोटी । तुका ह्मणे घालीं पोटीं ॥३॥ 


नाहीं निर्मळ जीवन । काय करील साबण ॥१॥ 

तैसी चित्तशुध्दि नाहीं । तेथें बोध करील काई ॥ध्रु.॥ 
वृक्ष न धरी पुष्पकळ । काय करील वसंतकाळ ॥२॥ 
वांजे न होती लेकरें । काय करावें भ्रतारें ॥३॥ 
नपुंसका पुरुषासी । काय करील बाइल त्यासी ॥४॥ 
प्राण गेलिया शरीर । काय करील वेव्हार ॥५॥ 

तुका ह्मणे जीवनेंविण । पीक नव्हे नव्हे जाण ॥६॥ 


नवां नवसांचीं । जालों तुह्यासी वाणीचीं ॥१॥ 
कोण तुझें नाम घेतें । देवा पिंडदान देतें ॥ध्रु.॥ 
कोण होतें मार्गे पुढें । दुर्जे बोलाया रोकडे ॥२॥ 
तुका ह्मणे पांडुरंगा । कोणा घेतासि वो संगा ॥३॥ 


एका बीजा केला नास । मग भोगेल कणीस ॥१॥ 
कळे सकळां हा भाव । लाहानथोरांवरी जीव ॥ध्रु.॥ 
लाभ नाहीं फुकासाठीं । केल्यावीण जीवासाठीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे रणीं । जीव देतां लाभ दुणी ॥३॥ 


आयुष्य गेलें वांयांविण । थोर झाली नागवण ॥१॥ 
आतां धांवें धांवे तरी । काय पाहातोसि हरी ॥ध्रु.॥ 


माझे तुझे या चि गती । दिवस गेले तोंडीं माती ॥२॥ 
मन वाव घेऊं नेदी । बुडवूं पाहे भवनदी ॥३॥ 
पडिला विषयाचा घाला । तेणें नागविलें मला ॥४॥ 
शरण आलों आतां धांवे । तुका ह्मणे मज पावें ॥५॥ 


सोसोनि विपत्ती । जोडी दिली तुझे हातीं ॥१॥ 
त्याचा हा चि उपकार । अंतीं आह्याशीं वेव्हार ॥ध्रु.॥ 
नामरूपा केला ठाव। तुज कोण ह्मणतें देव ॥२॥ 
तुका ह्मणे हरी । तुज ठाव दिला घरीं ॥३॥ 


आपुलें मागतां । काय नाहीं आह्यां सत्ता ॥१॥ 

परि या लौकिकाकारणें । उरीं ठेविली बोलणें ॥ध्रु.॥ 
ये चि आतां घडी । करूं बैसों ते ची फडी ॥२॥ 
तुका ह्मणे करितों तुला । ठाव नाहींसें विठ्ठला ॥३॥ 


असो आतां किती । तुज यावें काकुलती ॥१॥ 
माझें प्रारब्ध हें गाढें । तूं बापुडे तयापुढें ॥ध्रु.॥ 
सोडवीन आतां । ब्रीदें तुझीं पंढरीनाथा ॥२॥ 
तुका ह्मणे बळी । तो गांढयाचे कान पिळी ॥३॥ 


काय नव्हे केलें । एका चिंतितां विठ्ठले ॥१॥ 
सर्व- साधनांचें सार । भवसिंधु उतरी पार ॥ध्रु.॥ 
योगायागतपें । केलीं तयानें अमुपें ॥२॥ 

तुका म्हणे जपा । मंत्र तीं अक्षरी सोपा ॥३॥ 


हो कां दुराचारी । वाचे नाम जो उच्चारी ॥१॥ 
त्याचा दास मी अंकित | कायावाचामनेंसहित ॥ध्रु.॥ 
नसो भाव चित्तीं । हरिचे गुण गातां गीतीं ॥२॥ 

करी अनाचार । वाचे हरिनामउच्चार ॥३॥ 

हो कां भलतें कुळ । शुचि अथवा चांडाळ ॥४॥ 
ह्मणवी हरिचा दास । तुका ह्मणे धन्य त्यास ॥५॥ 


हाकेसरिसी उडी । घालूनियां स्तंभ फोडी ॥१॥ 
ऐसी कृपावंत कोण । माझे विठाईवांचून ॥ध्रु.॥ 
करितां आठव । धांवोनियां घाली कव ॥२॥ 

तुका ह्मणे गीती गातां । नामें द्यावी सायुज्यता ॥३॥ 


लोह चुंबकाच्या बळें । उभें राहिलें निराळें ॥१॥ 
तैसा तूं चि आह्यांठायीं । खेळतोसी अंतर्बाहीं ॥ध्रु.॥ 
भक्ष अग्नीचा तो दोरा | त्यासि वांचवी मोहरा ॥२॥ 
तुका ह्मणे अधीलपणें । नेली लांकडें चंदनें ॥३॥ 


डोई वाढवूनि केश । भूतें आणिती अंगास ॥१॥ 

तरी ते नव्हति संतजन । तेथें नाहीं आत्मखुण ॥ध्रु.॥ 
मेळवूनि नरनारी। शकुन सांगती नानापरी ॥२॥ 
तुका ह्मणे मैंद । नाहीं त्यापासीं गोविंद ॥३॥ 


गाढवाचे घोडे । आह्यी करूं दृष्टीपुढें ॥१॥ 
चघळी वाहाणा । माघारिया बांडा सुना ॥ध्रु.॥ 
सोंगसंपादनी । तरि करूं शुध्द वाणी ॥२॥ 
तुका ह्मणे खळ । करूं समयीं निर्मळ ॥३॥ 


बाईल मेली मुक्त जाली । देवें माया सोडविली ॥१॥ 
विठो तुझें माझें राज्य । नाहीं दुसऱ्याचे काज ॥ध्रु.॥ 
पोर मेलें बरें जालें । देवें मायाविरहित केलें ॥२॥ 
माता मेली मज देखतां । तुका ह्मणे हरली चिंता ॥३॥ 


योग तप या चि नांवें । गळित व्हावें अभिमानें ॥१॥ 
करणें तें हें चि करा । सत्ये बरा व्यापार ॥ध्रु.॥ 
तरि खंडे येरझार।| निघे भार देहाचा ॥२॥ 

तुका ह्मणे मानामान । हें बंधन नसावें ॥३॥ 


करी संध्यास्नान । वारी खाउनियां अन्न ॥१॥ 
तया नाहीं लाभहानी । आदा वेंचाचिये मानीं ॥ध्रु.॥ 


मजुराचें धन । विळा दोर चि जतन ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाहीं । अधीरासी देव कांहीं ॥३॥ 


वाखर घेउनि आलें । त्यासी तरवारेणें हालें ॥१॥ 
नव्हे आपुलें उचित । करुनि टाकावे फजित ॥ध्रु.॥ 
अंगुळिया मोडी। त्यासी काय सिलें घोडीं ॥२॥ 
नपुंसकासाठीं । तुका ह्मणे न लगे जेठी ॥३॥ 


वर्णाश्रम करिसी चोख । तरि तूं पावसी उत्तम लोक ॥१॥ 
तुजला तें नाहीं ठावें । जेणें अंगे चि ब्रह्म व्हावे ॥ध्रु.॥ 
जरि तूं जालासी पंडित । करिसी शब्दाचें पांडित्य ॥२॥ 
गासी तान मान बंध । हाव भाव गीत छंद ॥३॥ 
जाणसील तूं स्वतंत्र । आगमोक्त पूजायंत्र ॥४॥ 
साधनाच्या ओढी । डोळियांच्या मोडामोडी ॥५॥ 

तुका ह्मणे देहीं । संत जाहाले विदेही ॥६॥ 


प्रेमसूत्र दोरी । नेतो तिकडे जातों हरी ॥१॥ 
मर्नेसहित वाचा काया । अवघें दिलें पंढरीराया ॥ध्रु.॥ 
सत्ता सकळ तया हातीं। माझी कींव काकुलती ॥२॥ 
तुका ह्मणे ठेवी तैसें । आह्यी राहों त्याचे इच्छे ॥३॥ 


पाववील ठाया । पांडुरंग चिंतिलिया ॥१॥ 

त्यासी चिंतिलिया मनीं । चित्ता करी गंवसणी ॥ध्रु.॥ 
पावावया फळ । अंगीं असावें हें बळ ॥२॥ 

तुका ह्मणे तई । सिध्दि वोळगती पायीं ॥३॥ 


धन्य भावशीळ । ज्याचें हृदय निर्मळ ॥१॥ 

पूजी प्रतिमेचे देव । संत ह्मणती तेथें भाव ॥ध्रु.॥ 
विधिनिषेध नेणती । एक निष्ठा धरुनी चित्तीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे तैसें देवा । होणें लागे त्यांच्या भावा ॥३॥ 


आधीं च आळशी । वरी गुरूचा उपदेशी ॥१॥ 


मग त्या कैंची आडकाठी । विधिनिषेधाची भेटी ॥ध्रु.॥ 
नाचरवे धर्म | न करवे विधिकर्म ॥२॥ 
तुका ह्मणे ते गाढव । घेती मनासवें धांव ॥३॥ 


नाचे टाळी पिटी । प्रेमे अंग धरणीं लोटी ॥१॥ 

माझे सखे ते सज्जन । भोळे भाविक हरिजन ।ध्रु.॥ 
न धरिती लाज । नाहीं जनासवें काज ॥२॥ 

तुका ह्मणे दाटे । कंठ नेत्री जळ लोटे ॥३॥ 


टिळा टोपी माळा देवाचें गवाळें । वागवी वोंगळ पोटासाटीं ॥१॥ 

तुळसी खोवी कानीं दर्भ खोवी शेंडी । लटिकी धरी बोंडी नासिकाची ॥ध्रु.॥ 
कीर्तनाचे वेळे रडे पडे लोळे । प्रेमेंविण डोळे गळताती ॥२॥ 

तुका ह्मणे ऐसे मावेचे मइंद । त्यांपाशीं गोविंद नाहीं नाहीं ॥३॥ 


धन्य देहूं गांव पुण्य भूमि ठाव । तेथें नांदे देव पांडुरंग ॥१॥ 

धन्य क्षेत्रवासी लोक दइवाचे । उच्चारिती वाचे नामघोष ॥ध्रु.॥ 

कर कटी उभा विश्वाचा जनिता । वामांगी ते माता रखुमादेवी ॥२॥ 
गरुड पारीं उभा जोडुनियां कर । अश्वत्थ समोर उत्तरामुख ॥३॥ 
दक्षिणे शंकर लिंग हरेश्वर । शोभे गंगातीर इंद्रायणी ॥४॥ 
लक्ष्मीनारायण बल्लाळाचें वन । तेथें अधिष्ठान सिध्देश्वर ॥५॥ 
विघ्नराज द्वारीं बहिरव बाहेरी । हनुमंत शेजारीं सहित दोघे ॥६॥ 
तेथें दास तुका करितो कीर्तन । हृदयीं चरण विठोबाचे ॥७॥ 


शाक्तावर - अभंग 


टंवकारूनि दृष्टी लावुनियां रंग । दावी झगमग डोळयांपुढें ॥१॥ 

ह्मणती शिष्यासी लागली समाधी । लटकी चि उपाधी झकविती ॥ध्रु.॥ 
दीपाचिया ज्योती कोंडियेलें तेज । उपदेश सांजरात्रीमाजी ॥२॥ 
रांगोळिया चौक श्रंगारुनी वोजा । आवरण पूजा यंत्र करी ॥३॥ 

पडदा लावोनियां दीप चहूं कोनीं । बैसोनि आसनीं मुद्रा दावी ॥४॥ 
नैवेद्यासी ह्मणे करावें पक्वान्न । पात्रासी दिव्यान्न परवडी ॥५॥ 

जाला उपदेश कवळ घ्या रे मुखीं । आपोशन शेखीं बुडविलें ॥६॥ 
पाषांड करोनि मांडिली जीविका । बुडवी भाविकां लोकांप्रती ॥७॥ 
कायावाचामननें सोडवी संकल्प । गुरु गुरु जप प्रतिपादी ॥८॥ 


शुध्द परमार्थ बुडविला तेणें । गुरुत्वभूषणें भोग भोगी ॥९॥ 
विधीचा ही लोप बुडविला वेद । शास्त्रांचा ही बोध हरविला ॥१ 0॥ 
योगाची धारणा नाहीं प्राणायाम । सांडी यम नेम नित्यादिक ॥॥ 
वैराग्याचा लोप हरिभजनीं विक्षेप । वाढविलें पाप मतिलंडें ॥॥ 
तुका ह्मणे गेलें गुरुत्व गुखाडी । पूर्वजांसी धाडी नर्कवासा ॥॥ 


शाक्त गधडा जये देशीं । तेथें राशी पापाच्या ॥१॥ 
सुकृताचा उदो केला । गोंधळ घाला इंद्रियें ॥ध्रु.॥ 
क्रोधरूपें वसे काम । तीचे नाम जपतसे ॥२॥ 

मद्यभक्षण मांगिण जाती । विटाळ चित्तीं सांटविला ॥३॥ 
स्तवुनियां पूजी रांड । न लजे भांड दाढीसी ॥४॥ 

तुका ह्मणे भगवती । नेइल अंतीं आपणापें ॥५॥ 


राजा प्रजा द्वाड देश | शाक्त वास करिती तो ॥१॥ 
अधर्माचें उबड पीक । धर्म रंक त्या गांवीं ॥ध्रु.॥ 
न पिके भूमि कांपे भारें । मेघ वारें पीतील ॥२॥ 
तुका ह्मणे अवघीं दुःखें । येती सुखें वस्तीसी ॥३॥ 


ऐसें कलियुगाच्या मुळे । जालें धमर्चिं वाटोळें ॥१॥ 
सांडुनियां रामराम । ब्राह्मण ह्मणती दोमदोष ॥ध्रु.॥ 
शिवों नये तीं निळीं । वस्त्रे पांघरती काळीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे वृत्ति । सांडुनि गदा मागत जाती ॥३॥ 


अवघ्या पापें घडला एक । उपासक शक्तीचा ॥१॥ 
त्याचा विटाळ नको अंगा । पांडुरंगा माझिया ॥ध्रु.॥ 
काम क्रोध मद्य अंगीं । रंगला रंगी अवगुणी ॥२॥ 
करितां पाप न धरी शंका। ह्मणे तुका कोणी ही ॥३॥ 


वारितां बळें धरितां हातीं । जुलुमें जाती नरकामधीं ॥१॥ 
रंडीदासाप्रति कांहीं । उपदेश तो ही चालेना ॥ध्रु.॥ 

जन्म केला वाताहात । थोर घात येठायीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे पंढरीनाथा । तुझी कथा दूषीती ॥३॥ 


शाक्तांची शूकरी माय । विष्ठा खाय बिदीची ॥१॥ 
तिची त्या पडली सवे । मागें धांवें ह्मणोनि ॥ध्रु.॥ 
शाक्तांची गाढवी माय | भुंकत जाय वेसदारा ॥२॥ 
तुका ह्मणे शिंदळीचे | बोलतां वाचे निंद्य ते ॥३॥ 


हरिहर सांडूनि देव । धरिती भाव क्षुल्लकीं ॥१॥ 

ऐका त्यांची विटंबणा । देवपणा भक्तांची ॥ध्रु.॥ 

अंगीं कवडे घाली गळां । परडी कळाहीन हातीं ॥२॥ 
गळां गांठा हिंडे दारीं । मनुष्य परी कुतरीं तीं ॥३॥ 
माथां सेंदुर दांत खाती । जेंगट हातीं सटवीर्चे ॥४॥ 
पूजिती विकट दौंद । पशु सोंड गजाची ॥५॥ 

ऐशा छंदें चुकलीं वाटा । भाव खोटा भजन ॥६॥ 
तुका ह्मणे विष्णुशिवा । वांचुनि देवा भजती ती ॥७॥ 


कांद्यासाठी जालें ज्ञान । तेणें जन नाडिलें ॥१॥ 
ऐकाकाम क्रोध बुचबुची । भुंके पुची व्यालीची ॥ध्रु.॥ 
पूजेलागीं द्रव्य मागे।काय सांगे शिष्यातें ॥२॥ 

तुका ह्मणे कैंचें ब्रह्म । अवघा भ्रम विषयांचा ॥३॥ 


सांडुनियां पंढरीराव । कवणातें ह्यणों देव ॥१॥ 

बहु लाज वाटे चित्ता । आणिकांतें देव ह्मणतां ॥ध्रु.॥ 
सांडुनियां हिरा । कोणें वेचाव्या त्या गारा ॥२॥ 
तुका ह्मणे हरिहर । ऐसी सांडुनियां धुर ॥३॥ 


बहुतें गेलीं वांयां । न भजतां पंढरीराया ॥१॥ 

करिती कामिकांची सेवा । लागोन मागोन खात्या देवा ॥ध्रु.॥ 
अवघियांचा धनी । त्यासी गेलीं विसरोनि ॥२॥ 

तुका ह्मणे अंतीं । पडती यमाचिया हातीं ॥३॥ 


असो आतां ऐसा धंदा । तुज गोविंदा आठवूं ॥१॥ 
रक्षिता तूं होसी जरी । तरि काय येरीं करावें ॥ध्रु.॥ 
काया वाचा मन पायीं । राहे ठायीं करूं तें ॥२॥ 


तुका ह्मणे गाइन गीतीं । रूप चित्तीं धरूनियां ॥३॥ 


नाहीं आह्यी विष्णुदास । करीत आस कोणांची ॥१॥ 
कां हे नष्ट करिती निंदा । नेणों सदा आमुची ॥ध्रु.॥ 
असों भलते ठायीं मनें । समाधारने आपुलिया ॥२॥ 
तुका ह्मणे करूं देवा । तुझी सेवा धंदा तो ॥३॥ ॥॥ 


पाखांडयांनीं पाठी पुरविला दुमाला । तेथें मी विठ्ठला काय बोलों ॥१॥ 
कांद्याचा खाणार चोजवी कस्तुरी । आपुलें भिकारी अर्थ नेणे ॥ध्रु.॥ 

न कळे तें मज पुसती छळूनी । लागतां चरणीं न सोडिती ॥२॥ 

तुझ्या पांयांविण दुजें नेणें कांहीं । तूं चि सर्वांठायीं एक मज ॥३॥ 

तुका ह्मणे खीळ पडो त्यांच्या तोंडा । किती बोलों भांडां वादकांशीं ॥४॥ 


कलियुगीं कवित्व करिती पाषांड । कुशळ हे भांड बहु जाले ॥१॥ 
द्रव्य दारा चित्तीं प्रजांची आवडी । मुखें बडबडी कोरडा चि ॥ध्रु.॥ 
डंव करी सोंग मानावया जग । मुखें बोले त्याग मनीं नाहीं ॥२॥ 
वेदाज्ञे करोनि न करिती स्वहित । नव्हती अलिप्त देहाहुनी ॥३॥ 
तुका ह्मणे दंड साहील यमाचे । न करी जो वाचे बोले तैसें ॥४॥ 


विषयाचें सुख एथें वाटे गोड । पुढें अवघड यमदंड ॥१॥ 

मारिती तोडिती झोडिती निष्ठुर । यमाचे किंकर बहुसाल ॥ध्रु.॥ 
असिपत्रीं तरुवरखैराचे विंगळ । निघतील ज्वाळ तेलपाकीं ॥२॥ 
तप्तभूमीवरि लोळविती पाहीं । अग्निस्तंभ बाहीं कवळविती ॥३॥ 
ह्मणऊनि तुका येतो काकुलती । पुरे आतां योनी गर्भवास ॥४॥ 


अल्प माझी मती । ह्मणोनि येतों काकुलती ॥१॥ 
आतां दाखवा दाखवा । मज पाउलें केशवा ॥ध्रु.॥ 
धीर माझ्या मना। नाहीं नाहीं नारायणा ॥२॥ 
तुका ह्मणे दया । मज करा अभागिया ॥३॥ 


वाटुली पाहातां सिणले डोळुले । दाविसी पाउलें कइं वो डोळां ॥१॥ 
तूं माय माउली कृपेची साउली । विठ्ठले पाहिली वास तुझी ॥२॥ 


तुका ह्मणे माझ्या असांवल्या बाहया । तुज क्षेम द्याया पांडुरंगा ॥३॥ 


देह हा सादर पाहावा निश्चित । सर्व सुख एथें नाम आहे ॥१॥ 
ब्रह्म जें देखणें द्वैत जेव्हां गेलें । शरीर तें जालें ब्रह्मरूप ॥ध्रु.॥ 
यजन याजन तप व्रतें करिती । विकल्पें नागवती शुध्द पुण्या ॥२॥ 
तुका ह्मणे सर्व सुख एथें आहे । भ्रांति दूर पाहें टाकुनियां ॥३॥ ॥॥ 


तुझे वर्णू गुण ऐसी नाहीं मती । राहिल्या त्या श्रुती मौन्यपणें ॥१॥ 
मौन्यपणें वाचा थोंटावल्या चारी । ऐसें तुझें हरी रूप आहे ॥ध्रु.॥ 
रूप तुझें ऐसें डोळां न देखवे । जेथें हें झकवे ब्रह्मादिक ॥२॥ 
ब्रह्मादिक देवा कर्माची कचाटी । ह्मणोनि आटाटी फार त्यांसी ॥३॥ 
तुका ह्मणे तुझें गुण नाम रूप । आहेसी अमुप वाणूं काई ॥४॥ 


मनवाचातीत तुझें हें स्वरूप | ह्मणोनियां माप भक्ति केलें ॥१॥ 

भक्तीचिया मापें मोजितों अनंता । इतरानें तत्वता न मोजवे ॥ध्रु.॥ 

योग याग तपें देहाचिया योगें । ज्ञानाचिया लागें न सांपडेसी ॥२॥ 

तुका ह्मणे आह्यी भोळया भावें सेवा । घ्यावी जी केशवा करितों ऐसी ॥३॥ 


देवा ऐसा शिष्य देई । ब्रह्मज्ञानी निपुण पाहीं ॥१॥ 
जो कां भावाचा आगळा । भक्तिप्रेमाचा पुतळा ॥ध्रु.॥ 
ऐशा युक्ति ज्याला बाणे । तेथें वैराग्याचे ठाणें ॥२॥ 
ऐसा जाला हो शरीरीं । तुका लिंबलोण करी ॥३॥ 


जंव नाहीं देखिली पंढरी । तोंवरी वर्णिसी थोर वैकुंठींची ॥१॥ 
मोक्षसिध्दि तेथें हिंडे दारोदारी । होऊनि कामारी दीनरूप ॥ध्रु.॥ 
वृंदावन सडे चौक रंग माळा । अभिन्नव सोहोळा घरोघरीं ॥२॥ 
नामघोष कथापुराणकीर्तनीं । ओविया कांडणीं पांडुरंग ॥३॥ 
सर्व सुख तेथें असे सर्वकाळ । ब्रह्म तें केवळ नांदतसे ॥४॥ 
तुका ह्मणे जें न साधे सायासें । तें हें प्रत्यक्ष दिसे विटेवरि ॥५॥ 


दुःख वाटे ऐसी ऐकोनियें गोष्टी । जेणें घडे तुटी तुझ्या पायीं ॥१॥ 
येतो कळवळा देखोनियां घात । करितों फजित नाइकती ॥ध्रु.॥ 


काय करूं देवा ऐसी नाहीं शक्ति । दंडुनि पुढती वाटे लावूं ॥२॥ 
तुका ह्मणे मज दावूं नको ऐसे । दृष्टीपुढे पिसे पांडुरंगा ॥३॥ 


शूकरासी विष्ठा माने सावकास । मिष्टान्नाची त्यास काय गोडी ॥१॥ 
तेवीं अभक्तांसी आवडे पाखांड । न लगे त्यां गोड परमार्थ ॥ध्रु.॥ 
श्वानासी भोजन दिलें पंचामृत । तरी त्याचें चित्त हाडावरि ॥२॥ 
तुका ह्मणे सर्पा पाजिलिया क्षीर । वमितां विखार विष जालें ॥३॥ 


रासभ धुतला महा तीर्थांमाजी । नव्हे जैसा तेजी शामकर्ण ॥१॥ 
तेवीं खळा काय केला उपदेश । नव्हे चि मानस शुध्द त्याचें ॥ध्रु.॥ 
सर्पासी पाजिलें शर्करापीयूष । अंतरींचें विष जाऊं नेणे ॥२॥ 
तुका ह्मणे श्वाना क्षिरीचें भोजन । सवें चि वमन जेवी तया ॥३॥ 


जेवीं नवज्वरें तापलें शरीर । लागे तया क्षीर विषातुल्य ॥१॥ 

तेवीं परमार्थ जीहीं दुराविला । तयालागीं झाला सन्निपात ॥ध्रु.॥ 
कामिनी जयाच्या जाहाली नेत्रासी । देखी तो चंद्रासी पीतवर्ण ॥२॥ 
तुका ह्मणे मद्यपानाची आवडी । न रुचे त्या गोडी नवनीताची ॥३॥ 


आतां असों मना अभक्तांची कथा । न होई दुश्चिता हरिनामीं ॥१॥ 

नये त्याची कदा गोष्टी करूं मात । जिव्हे प्रायश्चित्त त्याच्या नांवें ॥ध्रु.॥ 
प्रभातें न घ्यावें नांव माकडाचें । तैसें अभक्ताचें सर्वकाळ ॥२॥ 

तुका ह्मणे आतां आठवूं मंगळ । जेणें सर्व काळ सुखरूप ॥३॥ 


नाम आठवितां सद्गदित कंठीं । प्रेम वाढे पोटीं ऐसें करीं ॥१॥ 
रोमांच जीवन आनंदाश्रु नेत्री । अष्टांग ही गात्रीं प्रेम तुझें ॥ध्रु.॥ 
सर्व ही शरीर वेचो या कीर्तनीं । गाऊं निशिदिनीं नाम तुझें ॥२॥ 
तुका ह्मणे दुर्जे न करीं कल्पांतीं । सर्वदा विश्रांति संतां पाई ॥३॥ 


जननी हे जाणे बाळकाचें वर्म । सुख दुःख धर्म जें जें कांहीं ॥१॥ 
अंधापुढें जेणें दिधला आधार । त्याचा हा विचार तो चि जाणे ॥ध्रु.॥ 
शरणागता जेणें घातलें पाठीशीं । तो जाणे तेविशीं राखो तया ॥२॥ 
कासे लागे तया न लगती सायास । पोहोणारा त्यास पार पावी ॥३॥ 


तुका ह्मणे जीव विठ्ठलाचे हातीं । दिला त्याची गति तो चि जाणे ॥४॥ 


नका वांटूं मन विधिनिषेधांसी । स्मरावा मानसीं पांडुरंग ॥१॥ 
खादलिया अन्ना मासी बोलों नये । अवघें चि जाये एका घांसें ॥ध्रु.॥ 
जोडी होते परी ते बहु कठिण । करितां जतन सांभाळावे ॥२॥ 
तुका ह्मणें येथें न मना विषाद । निंबेंविण व्याध तुटों नये ॥३॥ 


नको होऊं देऊं भावीं अभावना । या चि नांवें जाणा बहु दोष ॥१॥ 
मेघवृष्टि येथें होते अनिवार । जिव्हाळयां उखर लाभ नाड ।ध्रु.॥ 
उत्तमा विभागें कनिष्ठाची इच्छा । कल्पतरु तैसा फळे त्यासी ॥२॥ 
तुका ह्मणे जिणें बहु थोडें आहे । आपुलिया पाहें पुढें बरें ॥३॥ 


त्याग तंव मज न वजतां केला । कांहीं च विठ्ठला मनांतूनि ॥१॥ 

भागलिया आला उबग सहज । न धरितां काज जालें मनीं ॥ध्रु.॥ 
देह जड जालें कर्णाच्या आभारें । केलें संवसारें कासावीस ॥२॥ 
तुका ह्मणे गेला आळसकिळस । अकर्तव्य दोष निवारिले ॥३॥ 


मढें झांकुनियां करिती पेरणी । कुणबियाचे वाणी लवलाहें ॥१॥ 
तयापरी करीं स्वहित आपुलें । जयासी फावलें नरदेह ॥ध्रु.॥ 
ओटीच्या परिस मुठीचें तें वाढे । यापरि कैवाडें स्वहितारचे ॥२॥ 
नाहीं काळसत्ता आपुलिये हातीं । जाणते हे गुंती उगविती ॥३॥ 
तुका ह्मणे पाहें आपुली सूचना । करितो शाहाणा मृत्युलोकीं ॥४॥ 


राजा चाले तेथें वैभव सांगातें । हें काय लागतें सांगावें त्या ॥१॥ 
कोणी कोणा एर्थे न मनी जी फुका । कृपेविण एका देवाचिया ॥ध्रु.॥ 
श्रुंगारिलें नाहीं तगोंयेत वरि । उमटे लौकरि जैसे तैतें ॥२॥ 

तुका ह्मणे घरीं वसे नारायण । कृपेची ते खुण साम्या येते ॥३॥ 


वत्स पळे धेनु धांवे पाठीलागीं । प्रीतीचा तो अंगीं आयुर्भाव ॥१॥ 
शिकविलें काय येईल कारणा । सूत्र ओढी मना आणिकांच्या ॥ध्रु.॥ 
सांडिलें तें नाहीं घेत मेळवितां । ह्मणऊनि लाता मागें सारी ॥२॥ 
तुका ह्मणे आग्रह करावा न लगे । सांगतसे अंगें अनुभव ॥३॥ 


देवाच्या संबंधें विश्‍व चि सोयरें | सूत्र ओढे दोरे एका एक ॥१॥ 
आहाच हें नव्हे विटायासारिखें । जीव जीवनीं देखें सामावले ॥ध्रु.॥ 
आणिकांचें सुख दुःख उमटे अंतरीं । एथील इतरीं तेणें न्यायें ॥२॥ 
तुका ह्मणे ठसावलें शुध्द जाती । शोभा चि पुढती विशेषता ॥३॥ 


अवघा वेंचलों इंद्रियांचे ओढी । जालें तें तें घडी निरोपिलें ॥१॥ 
असावा जी ठावा सेवेसी विचार । आपुला म्यां भार उतरिला ॥ध्रु.॥ 
कायावाचामनें तो चि निजध्यास । एथें जालों ओस भक्तिभावें ॥२॥ 
तुका ह्मणे करूं येईल धावणें । तरि नारायणें सांभाळावें ॥३॥ 


राहो आतां हें चि ध्यान । डोळा मन लंपटो ॥१॥ 
कोंडकोंडुनि धरीन जीवें । देहभावें ओवाळीन ॥ध्रु.॥ 
होईल येणें कळसा आलें । स्थिरावले अंतरीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे गोजिरिया । विठोबा पायां पडों द्या ॥३॥ 


आदि मध्य अंत दाखविला दीपें । हा तों आपणापें यत्न बरा ॥१॥ 
दाशत्त्वे दाविले धन्याचे भांडार । तोंतों नव्हे सार एथुनियां ॥ध्रु.॥ 
उपायाने सोस नासला सकळ । सत्ते सत्ताबळ अंगा आलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे दृष्टि सकळांचे शिरीं । वचन चि करी बैसोनियां ॥३॥ 


सांटविले वाण । पैस घातला दुकान ॥१॥ 

जें ज्या पाहिजे जे काळीं । आहे सिध्द चि जवळी ॥ध्रु.॥ 
निवडिलें साचें । उत्तममध्यमकनिष्ठाचें ॥२॥ 

तुका बैसला दुकानीं । दावी मोला ऐसी वाणी ॥३॥ 


लागलिया मुख स्तनां । घाली पान्हा माउली ॥१॥ 
उभयतां आवडी लाडें । कोडें कोड पुरतसे ॥ध्रु.॥ 

मेळवितां अंगें अंग । प्रेमे रंग वाढतो ॥२॥ 

तुका ह्मणे जड भारी । अवघें शिरीं जननीचे ॥३॥ 


अवगुण तों कोणीं नाहीं प्रतिष्ठिले । मागें होत आले शिष्टाचार ॥१॥ 


दुर्बळाच्या नांवें पिटावा डांगोरा । हा तों नव्हे बरा सत्यवाद ॥ध्रु.॥ 
मद्य आणि मधु एकरासी नांवें । तरि कां तें खावे आधारें त्या ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझा उच्छिष्ट प्रसाद । निवडी भेदाभेद वृष्टिन्यायें ॥३॥ 


भूतीं भगवंत । हा तों जाणतो संकेत ॥१॥ 

भारी मोकलितों वाण । ज्याचा त्यासी कळे गुण ॥ध्रु.॥ 
करावा उपदेश।| निवडोनि तरि दोष ॥२॥ 

तुका ह्मणे वाटे । चुकतां आडरानें कांटे ॥३॥ 


आह्यां हें कवतुक जगा द्यावी नीत । करावे फजित चुकती ते ॥१॥ 
कासयाचा बाध एकाच्या निरोपें । काय व्हावें कोपें जगाचिया ॥ध्रु.॥ 
अविद्येचा येथें कोठें परिश्रम । रामकृष्णनाम ऐसे बाण ॥२॥ 

तुका ह्मणे येथें खऱ्याचा विकरा । न सरती येरा खोटय़ा परी ॥३॥ 


दर्पणासी नखटें लाजे । शुध्द खरिजे देखोनि ॥१॥ 
ऐसें अवगुणांच्या बाधें । दिसे सुदें विपरीत ॥ध्रु.॥ 
अंधळयास काय हिरा | गारां चि तो सारिखा ॥२॥ 
तुका ह्मणे भुंके सुनें | ठाया नेणे ठाव तो ॥३॥ 


नावडे तरि कां येतील हे भांड । घेउनियां तोंड काळें येथें ॥१॥ 
नासोनियां जाय रस यासंगती । खळाचे पंगती नारायणा ॥ध्रु.॥ 
तोंडावाटा नर्क काढी अमंगळ । मिष्टान्ना विटाळ करी सुर्ने ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाहीं संतांची मर्यादा । निंदे तो चि निंदा मायझवा ॥३॥ 


लेकरा आईतें पित्याची जतन । दावी निजधन सर्व जोडी ॥१॥ 
त्यापरि आमचा जालासे सांभाळ । देखिला चि काळ नाहीं आड ॥ध्रु.॥ 
भुकेचे संनिध वसे स्तनपान | उपायाची भिन्न चिंता नाहीं ॥२॥ 
आळवूनि तुका उभा पैलथडी | घातली या उडी पांडुरंगे ॥३॥ 


शुध्द चर्या हें चि संताचे पूजन । लागत चि धन नाहीं वित्त ॥१॥ 
सगुणाचे सोई सगुण विश्रांती । आपण चि येती चोजवीत ॥ध्रु.॥ 
कीर्तनीं चि वोळे कृपेचा वोरस । दुरीपणें वास संनिधता ॥२॥ 


तुका ह्मणे वर्म सांगतों सवंगें । मन लावा लागें स्वहिताच्या ॥३॥ 


जीवींचें जाणावें या नांवें आवडी । हेंकड तें ओढी अमंगळ ॥१॥ 
चित्ताच्या संकोर्चे कांहींच न घडे । अतिशयें वेडे चार तो चि ॥ध्रु.॥ 
काळाविण कांहीं नाहीं रुचों येत । करूनि संकेत ठेवियेला ॥२॥ 
तुका ह्मणे कळे वचनें चांचणी । काय बोलवूनि वेळोवेळां ॥३॥ 


कामातुर चवी सांडी । बरळ तोंडीं बरळे ॥१॥ 
रंगले तें अंगीं दावी । विष देववी आसडे ॥ध्रु.॥ 
धनसोसें लागे वेड । ते बडबड शमेना ॥२॥ 

तुका ह्मणे वेसनें दोन्ही । नर्कखाणी भोगावया ॥३॥ 


कृष्णांजनें जाले सोज्वळ लोचन । तेणें दिले वान निवडुनी ॥१॥ 
निरोपाच्या मार्पे करीं लडबड । त्याचें त्यानें गोड नारायणें ॥ध्रु.॥ 
भाग्यवंतांघरीं करितां विश्वासें । कार्य त्यासरिसें होईजेतें ॥२॥ 

तुका ह्मणे पोट भरे बरे वोजा । निज ठाव निजा निजस्थानीं ॥३॥ 


मैंद आला पंढरीस । हातीं घेउनि प्रेमपाश ॥१॥ 
पुढें नाडियलें जग । नेतो लागों नेदी माग ॥ध्रु.॥ 
उभारोनि बाहे । दृष्टादृष्टी वेधीताहे ॥२॥ 
वैकंठीहुनि पेणें । केलें पंढरीकारणें ॥३॥ 
पुंडलिके यारा । देउनि आणिलें चोरा ॥४॥ 
तुका ह्मणे चला । तुह्यी आह्यी धरूं त्याला ॥५॥ 


भांडवी माउली कवतुकें बाळा । आपणा सकळां साक्षित्वेसीं ॥१॥ 
माझी माझी ह्मणे एकएकां मारी । हें तों नाहीं दुरी उभयतां ॥ध्रु.॥ 
तुझें थोडें भातें माझें बहु फार । छंद करकर वाद मिथ्या ॥२॥ 
तुका ह्मणे एके ठायीं आहे वर्म | हें चि होय श्रम निवारितें ॥३॥ 


लटिकियाच्या आशा । होतों पडिलों वळसा । होउनियां दोषा । पात्र मिथ्या अभिमानें ॥१॥ 
बरवी उघडली दृष्टी । नाहीं तरी होतों कष्टी । आक्रंदते सृष्टी । मात्र या चेष्टांनीं ॥ध्रु.॥ 
मरणाची नाहीं शुध्दी । लोभीं प्रवर्तली बुध्दी । परती तों कधीं । घडे चि ना माघारीं ॥२॥ 


सांचूनि मरे धन । लावी पोरांसी भांडण | नाहीं नारायण | तुका ह्मणे स्मरीला ॥३॥ 


जवळी मुखापाशीं । असतां नेघे अहर्निशीं ॥१॥ 
भवनिर्दाळण नाम । विठ्ठल विठ्ठल नासी काम ॥ध्रु.॥ 
सुखाचे शेजार । करूं कां नावडें घर ॥२॥ 

तुका ह्मणे ठेवा । कां हा न करी चि बरवा ॥३॥ 


बरवें देशाउर जालें । काय बोलें बोलावें ॥१॥ 

लाभे लाभ दुणावला । जीव धाला दरुषणें ॥ध्रु.॥ 
भाग्ये जाली संतभेटी। आवडी पोटीं होती ते ॥२॥ 
तुका ह्मणे श्रम केला । अवघा आला फळासी ॥३॥ 


सांगतां हें नये सुख । कीर्ती मुख न पुरे ॥१॥ 

आवडीनें सेवन करू । जीवींचें धरूं जीवीं च ॥ध्रु.॥ 
उपमा या देतां लाभा । काशा शोभा सारिखी ॥२॥ 
तुका ह्मणे नुचलीं डोई । ठेविली पायीं संतांचे ॥३॥ 


आपुलाला लाहो करूं | केणें भरूं हा विठ्ठल ॥१॥ 
भाग्य पावलों या ठाया । आतां काया कुरवंडी ॥ध्रु.॥ 
पुढती कोठें घडे ऐसें । बहुतां दिसें फावलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे जाली जोडी । चरण घडी न विसंभें ॥३॥ 


उजळलें भाग्य आतां । अवघी चिंता वारली ॥१॥ 
संतदर्शनें हा लाभ । पद्मनाभ जोडला ॥ध्रु.॥ 

संपुष्ट हा हृदयपेटी । करूनि पोटीं सांटवूं ॥२॥ 
तुका ह्मणे होता ठेवा । तो या भावा सांपडला ॥३॥ 


आह्यां आपुलें नावडे संचित । चरफडी चित्त कळवळयानें ॥१॥ 
न कळतां जाला खोळंब मारगा । जगीं जालों जगा बहुरूपी ॥ध्रु.॥ 
कळों आलें बरें उघडले डोळे । कर्णधार मिळे तरि बरें ॥२॥ 
तुका ह्मणे व्हाल ऐकत करुणा | तरि नारायणा उडी घाला ॥३॥ 


बरगासाटीं खादलें शेण । मिळतां अन्न न संडी ॥१॥ 
फजित तो केला आहे । ताडण साहे गौरव ॥ध्रु.॥ 
ओढाळाची ओंगळ ओढी । उगी खोडी नवजाय ॥२॥ 
तुका फजीत करी बुच्या। विसरे कुच्या खोडी तेणें ॥३॥ 


धांव घालीं आई । आतां पाहातेसी काई ॥१॥ 
धीर नाहीं माझे पोटीं । जालें वियोगें हिंपुटी ॥ध्रु.॥ 
करावें सीतळ । बहु जाली हळहळ ॥२॥ 

तुका ह्मणे डोई । कधीं ठेवीन हे पायीं ॥३॥ 


तुह्यां ठावा होता देवा । माझें अंतरींचा हेवा ॥१॥ 
होती काशानें सुटका । तरि हे वैकुंठनायका ॥ध्रु.॥ 
नसतें सांभाळिलें। जरि तुह्लीं आश्वासिलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे कृपाळुवा । बरवा केला सावाधावा ॥३॥ 


देऊं ते उपमा । आवडीने पुरुषोत्तमा ॥१॥ 

पाहातां काशा तूं सारिखा । तिंहीं लोकांच्या जनका ॥ध्रु.॥ 
आरुष हे वाणी। गोड वरूनि घेतां कानीं ॥२॥ 

आवडीनें खेळे । तुका पुरवावे सोहाळे ॥३॥ 


दर्शनाची आस । आतां ना साहे उदास ॥१॥ 

जीव आला पायांपाशीं । येथें असें कलिवरेंसीं ॥ध्रु.॥ 
कांहीं च नाठवे । ठायीं बैसलें नुठवे ॥२॥ 

जीव असतां पाहीं । तुका ठकावला ठायीं ॥३॥ 


भोगावरि आह्यीं घातला पाषाण । मरणा मरण आणियेलें ॥१॥ 

विश्व तूं व्यापक काय मी निराळा | काशासाठीं बळा येऊं आतां ॥ध्रु.॥ 
काय सारूनियां काढावें बाहेरी । आणूनि भीतरी काय ठेवूं ॥२॥ 

केला तरी उरे वाद चि कोरडा । बळें घ्यावी पीडा स्वपनींची ॥३॥ 
आवघे चि वाण आले तुह्या घरा । मजुरी मजुरा रोज कीर्दी ॥४॥ 

तुका ह्मणे कांहीं नेणें लाभ हानी । असेल तो धनी राखो वाडा ॥५॥ 


कां हो एथे काळ आला आह्यां आड । तुह्यांपाशीं नाड करावया ॥१॥ 
कां हो विचाराचें पडिलें सांकडे । काय ऐसें कोडें उपजलें ॥ध्रु.॥ 

कां हो उपजेना द्यावी ऐशी भेटी । काय द्वैत पोटीं धरिलें देवा ॥२॥ 
पाप फार किंवा जालासी दुर्बळ । मागिल तें बळ नाहीं आतां ॥३॥ 
काय जालें देणें निघालें दिवाळे । कीं बांधलासि बळें त्र्णेंपायीं ॥४॥ 
तुका ह्मणे कां रे ऐसी केली गोवी । तुझी माझी ठेवी निवडुनियां ॥५॥ 


काय देह घालूं करवती करमरी । टाकुं या भितरी अग्नीमाजी ॥१॥ 
काय सेवूं वन शीत उष्ण तान । साहों कीं मोहन धरुनी बैसों ॥ध्रु.॥ 
काय लावूं अंगीं भस्म उधळण । हिंडूं देश कोण खुंट चारी ॥२॥ 
काय तजूं अन्न करूनि उपास । काय करूं नास जीवित्वाचा ॥३॥ 
तुका ह्मणे काय करावा उपाव । ऐसा देई भाव पांडुरंगा ॥४॥ 


दंभें कीर्ति पोट भरे मानी जन । स्वहित कारण नव्हे कांहीं ॥१॥ 
अंतरती तुझे पाय मज दुरी । धरितां हे थोरी जाणिवेची ॥ध्रु.॥ 
पिंडाच्या पाळणें धांवती विकार । मज दावेदार मजमाजी ॥२॥ 
कैसा करूं घात आपुला आपण । धरूनि गुमान लोकलाज ॥३॥ 
तुका ह्मणे मज दावी तो सोहोळा । देखें पाय डोळां तुझे देवा ॥४॥ 


धिग जिणें त्याचा स्वामी हीन वर | मरण तें बर भलें मग ॥१॥ 
ऐका जी देवा ऐसी आहे नीत । काय तें उचित सांभाळावे ॥ध्रु.॥ 
देशोदेशीं धाक जयाच्या उत्तरें । तयाचें कुतरें परि भलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे हें कां सुचलें उत्तर । जाणोनि अंतर ओळखावें ॥३॥ 


आतां गाऊं तुज ओविया मंगळीं । करूं गदारोळी हरिकथा ॥१॥ 
होसि निवारिता आमुचें सकळ । भय तळमळ पापपुण्य ॥ध्रु.॥ 
भोगिले ते भोग लावूं तुझे अंगीं । अलिप्त या जगीं होउनि राहों ॥२॥ 
तुका ह्मणे आह्यी लाडिकीं लेंकरें । न राहों अंतरे पायांविण ॥३॥ 


सर्व सुखें आजी एथें चि वोळलीं । संतांचीं देखिलीं चरणांबुजें ॥१॥ 
सर्वकाळ होतों आठवीत मनीं । फिटली ते धणी येणें काळें ॥२॥ 
तुका ह्मणे वाचा राहिली कुंटित । पुढें जालें चित्त समाधान ॥३॥ 


विठ्ठल सोयरा सज्जन सांगाती । विठ्ठल या चित्तीं बैसलासे ॥१॥ 
विठ्ठलें हें अंग व्यापिली ते काया । विठ्ठल हे छाया माझी मज ॥ध्रु.॥ 
बैसला विठ्ठल जिव्हेचिया माथां । न वदे अन्यथा आन दुर्जे ॥२॥ 
सकळां इंद्रियांमन एक प्रधान । तें ही करी ध्यान विठोबाचें ॥३॥ 
तुका ह्मणे या विठ्ठलासी आतां । नये विसंबतां माझें मज ॥४॥ 


होयें वारकरी । पांहे पांहे रे पंढरी ॥१॥ 

काय करावीं साधने । फळ अवघें चि तेणें ॥ध्रु.॥| 
अभिमान नुरे । कोड अवघें चि पुरे ॥२॥ 

तुका ह्मणे डोळां । विठो बैसला सांवळा ॥३॥ 


पंढरीसी जाय । तो विसरे बापमाय ॥१॥ 
अवघा होय पांडुरंग । राहे धरूनियां अंग ॥ध्रु.॥ 
न लगे धन मान । देहभावें उदासीन ॥२॥ 

तुका ह्मणे मळ । नासी तात्काळ तें स्थळ ॥३॥ 


बळें बाहयात्कारें संपादिलें सोंग । नाहीं जाला त्याग अंतरींचा ॥१॥ 
ऐसें येतें नित्य माझ्या अनुभवा । मनासी हा ठावा समाचार ॥ध्रु.॥ 
जागृतीचा नाहीं अनुभव स्वप्नीं । जातों विसरुनि सकळ हें ॥२॥ 
प्रपंचाबाहेरि नाहीं आलें चित्त । केले करी नित्य वेवसाय ॥३॥ 
तुका ह्मणे मज भोरप्या चि परी । जालें सोंग वरी आंत तैसें ॥४॥ 


ह्मणवितों दास ते नाहीं करणी । आंत वरी दोन्ही भिन्न भाव ॥१॥ 
गातों नाचतों तें दाखवितों जना । प्रेम नारायणा नाहीं अंगीं ॥ध्रु.॥ 
पाविजे तें वर्म न कळे चि कांहीं । बुडालों या डोहीं दंभाचिया ॥२॥ 
भांडवल काळे हातोहातीं नेलें । माप या लागलें आयुष्यासी ॥३॥ 
तुका ह्मणे वांयां गेलों ऐसा दिसें । होईल या हांसें लौकिकाचें ॥४॥ 


न कळतां काय करावा उपाय । जेणें राहे भाव तुझ्या पायीं ॥१॥ 
येऊनियां वास करिसी हृदयीं । ऐसें घडे कई कासयारने ॥ध्रु.॥ 
साच भावें तुझें चिंतन मानसीं । राहे हें करिसी कैं गा देवा ॥२॥ 
लटठिके हें माझें करूनियां दुरी । साच तूं अंतरीं येउनि राहें ॥३॥ 


तुका ह्मणे मज राखावें पतिता ।आपुलिया सत्ता पांडुरंगा ॥४॥ 


चिंतिले तें मनिचे जाणें । पुरवी खुणे अंतरींचें ॥१॥ 
रात्री न कळे दिवस न कळे । अंगीं खेळे दैवत हें ॥ध्रु.॥ 
नवसियाचे नव रस । भोगी त्यास भिन्न नाहीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे सम चि देणें । समचरण उभा असे ॥३॥ 


उधाराचा संदेह नाहीं । याचा कांहीं सेवकां ॥१॥ 
पांडुरंग अभिमानी । जीवदानी कोंवसा ॥ध्रु.॥ 
बुडतां जळीं जळतां अंगीं । ते प्रसंगीं राखावे ॥२॥ 
तुका ह्मणे आह्यांसाटीं । कृपा पोटीं वागवी ॥३॥ 


काय विरक्ति कळे आह्यां । जाणों एका नामा विठोबाच्या ॥१॥ 
नाचों सुखें वैष्णवमेळीं । टाळघोळीं आनंदें ॥ध्रु.॥ 

शांति क्षमा दया मी काय जाणें । गोविंद कीर्तनेंवांचूनियां ॥२॥ 
कासया उदास असों देहावरी । अमृतसागरीं बुडोनियां ॥३॥ 
कासया एकांत सेवूं तया वना । आनंद तो जनामाजी असे ॥४॥ 
तुका ह्मणे आह्यां ऐसा भरवसा । विठ्ठल सरसा चालतसे ॥५॥ 


जेथें वैष्णवांचा वास । धन्य भूमी पुण्य देश ॥१॥ 
दोष नाहीं ओखदासी । दूत सांगे यमापाशीं ॥ध्रु.॥ 
गरुडटकयांच्या भारें । भूमि गर्जे जेजेकारें ॥२॥ 
सहज तयां जनां छंद । वाचे गोविंद गोविंद ॥३॥ 
तुळसीवनें रंगमाळा । अवघा वैकुंठसोहळा ॥४॥ 
तुका ह्मणे भेणें । काळ नये तेणें राणें ॥५॥ 


माझ्या विठोबाचा कैसा प्रेमभाव । आपण चि देव होय गुरू ॥१॥ 
पढियें देहभावें पुरवितो वासना | अतीं तें आपणापाशीं न्यावें ॥ध्रु.॥ 
मागे पुढें उभा राहे सांभाळीत । आलिया आघात निवारावे ॥२॥ 
योगक्षेम जाणे जडभारी । वाट दावी करीं धरूनियां ॥३॥ 

तुका ह्मणे नाहीं विश्वास ज्या मनीं । पाहावें पुराणीं विचारूनी ॥४॥ 


सकळ धर्म मज विठोबाचें नाम । आणीक त्यां वर्म नेणें कांहीं ॥१॥ 
काय जाणों संतां निरविलें देवें । करिती या भावें कृपा मज ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझा कोण अधिकार । तो मज विचार कळों यावा ॥३॥ 


उदंड शाहाणे होत तर्कवंत । परि या नेणवे अंत विठोबाचा ॥१॥ 
उदंडा अक्षरां करोत भरोवरी । परि ते नेणवे थोरी विठोबाची ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाहीं भोळेपणाविण । जाणीव ते सिण रितें माप ॥३॥ 


आधारावांचुनी । काय सांगसी काहाणी ॥१॥ 

ठावा नाहीं पंढरीराव । तोंवरी अवघें चि वाव ॥ध्रु.॥ 
मानिताहे कोण । तुझें कोरडे ब्रह्मज्ञान ॥२॥ 

तुका ह्मणे ठेवा । जाणपण एक सवा ॥३॥ 


अनाथांची तुह्यां दया । पंढरीराया येतसे ॥१॥ 
ऐसी ऐकोनियां कीर्ति । बहु विश्रांति पावलों ॥ध्रु.॥ 
अनाथांच्या धांवा घरा । नामें करा कुडावा ॥२॥ 
तुका ह्मणे सवघड हित । ठेवूं चित्त पायांपें ॥३॥ 


येथें नाहीं उरो आले अवतार । येर ते पामर जीव किती ॥१॥ 
विषयांचे झणी व्हाल लोलिंगत । चेवलिया अंत न लगे मज ॥ध्रु.॥ 
वाहोनियां भार कुंथसील ओंझे । नव्हे तें चि माझें थीता त्याग ॥२॥ 
तुका ह्मणे कैसी नाहीं त्याची लाज । संतीं केशीराज साधियेला ॥३॥ 


हीं च त्यांचीं पंचभूते । जीवन भातें प्रेमाचे ॥१॥ 
कळवळा धरिला संतीं । ते निगुती कैवाड ॥ध्रु.॥ 
हा च काळ वर्तमान । साधन ही संपत्ती ॥२॥ 
तुका ह्मणे दिवसरातीं । हें चि खाती अन्न ते ॥३॥ 


दीप न देखे अंधारा । आतां हें चि करा जतन ॥१॥ 
नारायण नारायण । गांठी धन बळकट ।ध्रु.॥ 
चिंतामणीपाशीं चिंता । तत्वता ही नयेल ॥२॥ 
तुका ह्मणे उभयलोकीं । हे चि निकी सामोग्री ॥३॥ 


धन्य काळ संतभेटी । पायीं मिठी पडिली तो ॥१॥ 
संदेहाची सुटली गांठी । जालें पोटीं शीतळ ॥ध्रु.॥ 
भवनदीचा जाला तारा । या उत्तरा प्रसादें ॥२॥ 
तुका ह्मणे मंगळ आतां । कोण दाता याहूनि ॥३॥ 


दिनरजनीं हा चि धंदा । गोविंदाचे पवाडे ॥१॥ 
संकल्पिला देह देवा । सकळ हेवा तये ठायीं ॥ध्रु.॥ 
नाहीं अवसान घडी । सकळ जोडी इंद्रियां ॥२॥ 
कीर्ति मुखें गर्जे तुका । करी लोकां सावध ॥३॥ 


खरें नानवट निक्षेपीर्चे जुनें । काढिलें ठेवणें समथर्चि ॥१॥ 

मजुराच्या हातें मापाचा उकल । मी तों येथें फोल सत्ता त्याची ॥ध्रु.॥ 
कुलाळाच्या हातें घटाच्या उत्पत्ति । पाठवी त्या जाती पाकस्थळा ॥२॥ 
तुका ह्मणे जीवन तें नारायणीं । प्रभा जाते कीणाअ प्रकाशाची ॥३॥ 


गंगेचिया अंताविण काय चाड । आपुलें तें कोड तृषेपाशीं ॥१॥ 
विठ्ठल हे मूर्ति साजिरी सुंदर । घालीं निरंतर हृदयपुटीं ॥ध्रु.॥ 
कारण तें असे नवनीतापाशीं । गबाळ तें सोसी इतर कोण ॥२॥ 
बाळाचे सोईतें घांस घाली माता । आटाहास चिंता नाहीं तया ॥३॥ 
गाऊं नाचों करू आनंदसोहळा | भाव चि आगळा नाहीं हातां ॥४॥ 
तुका ह्मणे अवघें जालें एकमय । परलोकींची काय चाड आतां ॥५॥ 


स्त्रीपुत्रादिकीं राहिला आदर । विषयीं पडिभर अतिशय ॥१॥ 
आतां हाता धांवा नारायणा । मज हे वासना अनावर ॥ध्रु.॥ 
येउनियां आड ठाके लोकलाज । तें हें दिसे काज अंतरले ॥२॥ 
तुका ह्मणे आह्यां जेथें जेथें गोवा । तेथें तुह्लीं देवा सांभाळावे ॥३॥ 


पडिलों भोवणीं । होतों बहु चिंतवणी ॥१॥ 

होतों चुकलों मारग । लाहो केला लाग वेगें ॥ध्रु.॥ 
इंद्रियांचे संदी । होतों सांपडलों बंदी ॥२॥ 

तुका ह्मणे बरें जालें । विठ्ठलसें वाचे आलें ॥३॥ 


बरें जालें आलीं ज्याचीं त्याच्या घरा । चुकला पाऱ्हेरा ओढाळांचा ॥१॥ 
बहु केलें दुखी त्यांचिया सांभाळें । आतां तोंड काळें तेणें लोभें ॥ध्रु.॥ 
त्यांचिया अन्यायें भोगा माझें अंग । सकळ ही लाग द्यावा लागे ॥२॥ 
नाहीं कोठें स्थिर राहों दिलें क्षण । आजिवरी सिण पावलों तो ॥३॥ 
वेगळाल्या खोडी केली तडातडी। सांगावया घडी नाहीं सुख ॥४॥ 
निरवूनि तुका चालिला गोवारें । देवापाशीं भार सांडवूनि ॥५॥ 


न करावी आतां पोटासाटीं चिंता । आहे त्या संचिता माप लावूं ॥१॥ 
दृष्टि ते घालावी परमार्थाठायीं । क्षुल्लका उपायीं सिण जाला ॥ध्रु.॥ 
येथें तंव नाहीं घेइजेसें सवें । कांहीं नये जीवें वेचों मिथ्या ॥२॥ 
खंडणें चि नव्हे उद्वेग वेरझारीं । बापुडे संसारीं सदा असों ॥३॥ 
शेवटा पाववी नावेचें बैसर्ने । भुजाबळें कोणें कष्टी व्हावें ॥४॥ 

तुका ह्मणे आतां सकळांचें सार । करावा व्यापार तरी ऐसा ॥५॥ 


आमच्या हें आलें भागा । जीव्हार या जगाचे ॥१॥ 
धरूनियां ठेलों जीवें । बळकट भावें एकविध ॥ध्रु.॥ 
आणूनियां केला रूपा । उभा सोपा जवळी ॥२॥ 
तुका ह्मणे अंकित केला । खालीं आला वचनें ॥३॥ 


खरें भांडवल सांपडलें गांठी । जेणें नये तुटी उदमासी ॥१॥ 

संवगाचें केणें सांपडलें घरीं । भरूनि वैखरी सांटविलें ॥ध्रु.॥ 

घेतां देतां लाभ होतसे सकळां । सदेवां दुर्बळा भाव तैसा ॥२॥ 

फडा आलिया तो न वजे निरासे । जरि कांहीं त्यास न कळतां ॥३॥ 
तुका ह्मणे आतां जालीसे निश्चिती । आणीक तें चित्तीं न धरूं दुजें ॥४॥ 


पदोपदीं दिलें अंग । जालें सांग कारण ॥१॥ 
रुधवूनि ठेलों ठाव । जगा वाव सकळ ॥ध्रु.॥ 
पुढती चाली मनालाहो । वाढे देहो संतोष ॥२॥ 

। तुका ह्मणे क्षरभागीं । जालों जगीं व्यापक ॥३॥ 


निवडुनि दिलें नवनीत । संचित ते भोगीत ॥१॥ 


आतां पुढें भावसार । जीवना थार पाहावया ॥ध्रु.॥ 
पारख्याचे पडिलें हातीं । चांचपती आंधळीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे सेवन घडे । त्यासी जोडे लाभ हा ॥३॥ 


उचित न कळे इंद्रियाचे ओढी । मुखें बडबडी शिकलें तें ॥१॥ 
आपण जाऊन न्यावीं नरकास । बळें बेताळीस कुळें जग ॥ध्रु.॥ 
अबोलणें बोले डोळे झांकुनियां । बडबडी वांयां दंभासाटीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे आह्यी तेथील पारखी । नाचे देखोवेखीं जाणों खरें ॥३॥ 


एक मन तुझ्या अवघ्या भांडवला । वांटितां तें तुला येई कैसें ॥१॥ 
ह्मणउनि दृढ धरीं पांडुरंग । देहा लावीं संग प्रारब्धाचा ॥ध्रु.॥ 
आणिका संकल्पा नको गोऊं मन । तरी च कारण साध्य होय ॥२॥ 
तुका ह्मणे ऐसें जाणावें उचित । तरी सहज स्थित येईल कळों ॥३॥ 


गावे ह्मॅणउनि गीत । धरुनि राहे तैसें चित्त ॥१॥ 

हें चि थोर अवघड आहे । अन्न देखोनि भूक राहे ॥ध्रु.॥ 
ऐकावी ह्यूण कथा । राहे तैसें धरुनि चित्ता ॥२॥ 

तुका ह्मणे धणी । नव्हे जेविल्यावांचुनि ॥३॥ 


कळल हे खुण । तरि दावी नारायण ॥१॥ 

सत्य संतांपाशीं राहे | येरां भय आड आहे ॥ध्रु.॥ 
अनुचिया ऐसें । असे भरलें प्रकाशे ॥२॥ 
इंद्रियांचे धनी । ते हे जाती समजूनि ॥३॥ 

तर्क कुतर्क वाटा । नागवण घटापटा ॥४॥ 

तुका ह्मणे ल्यावें । डोळां अंजन बरवें ॥५॥ 


जातो न येतिया वाटा | काय निरवितो करंटा ॥१॥ 
कैसा जालासे बेश्रम । लाज नाहीं न ह्मणे राम ॥ध्रु.॥ 
पाहे वैरियाकडे। डोळे वासुनियां रडे ॥२॥ 

बांधुनियां यमा हातीं । दिला नाहीं त्याची खंती ॥३॥ 
नाहीं यांपें काम । ऐसें जाणे तो अधम ॥४॥ 

अझुन तरि मुका । कां रे जालासि ह्मणे तुका ॥५॥ 


वांटा घेई लवकरि । मागे अंतरसी दुरी । केली भरोवरी। सार नेती आणीक ॥१॥ 

ऐसीं भांमावलीं किती । काय जाणों नेणों किती । समय नेणती । माथां भार वाहोनि ॥ध्रु.॥ 
नाहीं सारिलें तोंवरी । धांव घेई वेग करीं । घेतलें पदरीं । फावलें तें आपुलें ॥२॥ 

फट लंडी ह्मणे तुका । एक न साहावे धका | तरि च या सुखा । मग कैसा पावसी ॥३॥ 


चालावा पंथ तो पाविजे त्या ठाया । ऐकिल्या वांयां वारता त्या ॥१॥ 
ऐका जी वोजे पडतसें पायां । भावाचि तें जायावाट नव्हे ॥ध्रु.॥ 
व्याली कुमारीचा अनुभवें अनुभव । सांगतां तो भाव येत नाहीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे येथें पाहिजे आरालें । बिंबीं निवळलें तरि भासे ॥३॥ 


काय नाहीं लवत झाडें । विसरे वेडें देहभाव ॥१॥ 
जया न फळे उपदेश । धस ऐसा त्या नांवें ॥ध्रु.॥ 
काय नाहीं असत जड । दगड तो अबोलणा ॥२॥ 
तुका ह्मणे कुचर दाणा । तैसा ह्मणा डेंग हा ॥३॥ 


देखीचा दिमाख शिकोनियां दावी । हिर्‍्या ऐसी केवीं गारगोटी ॥१॥ 
मर्यादा ते जाण अरे अभागिया । देवाच्या ऐसिया सकळ मूर्ति ॥ध्रु.॥ 
काय पडिलेंसी लटिक्याचे भरी । वोंवाळुनि थोरी परती सांडीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे पुढें दिसतसे घात । करितों फजित ह्मणउनी ॥३॥ 


संसाराचा माथां भार । कांहीं पर न ठेवीं ॥१॥ 
भक्तीची ते जाती ऐसी । सर्वस्वासी मुकावें ॥ध्रु.॥ 
भिक्षाणी वेवसाव। काला करितो गाढव ॥२॥ 

करुनि वस्ती बाजारीं । ह्मणवी कासया निस्पृही ॥३॥ 
प्रसादा आडुनि कवी । केलें तुप पाणी तेवीं ॥४॥ 
तुका ह्मणे होई सुर । किंवा निसुर मजुर ॥५॥ 


तेज्या इशारती । तटा फोक वरी घेती ॥१॥ 
काय सांगावें त्याहूनी । ऐका रे धरा मनीं ॥ध्रु.॥ 
नव्हे भांडखोर । ओढूनि धरूं पदर ॥२॥ 

तुका ह्मणे तोंड । काळें करा खालीं मुंड ॥३॥ 


मार्गे संतीं होतें जें जे सांगितलें । तें येऊं लागलें अनुभवा ॥१॥ 
आचारगभ्रष्ट होती लोक कळी । पुण्य क्षीण बळी जालें पाप ॥ध्रु.॥ 
वर्णधर्म कोण न धरी विटाळ । घालिती गोंधळ एके ठायीं ॥२॥ 
वेदाचे पाठक सेवितील मद्य । न देखती भेद विषयीं भांड ॥३॥ 
तुका ह्मणे किती करावे फजित । ते चि छंद नित्य बहु होती ॥४॥ 


अक्षरांचा श्रम केला । फळा आला तेणें तो ॥१॥ 
अवघियाचा तळ धरी । जीवा उरी नुरउनी ॥ध्रु.॥ 
फळले तें लवे भारें । पीक खरें आलें तई ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा । पुढें भाव सारावा ॥३॥ 


उचित जाणावें मुख्य धर्म आधीं । चित्तशुध्द बुध्दी ठायीं स्थिर ॥१॥ 
न घलावी धांव मनाचिये ओढी । वचन आवडी संताचिये ॥२॥ 
अंतरीं या राहे वचनाचा विश्वास । न उगे उपदेश तुका ह्मणे ॥३॥ 


जीवन हे मुक्त नर जाले पावन । तजा हो दुर्जनसंगति ही ॥१॥ 
बहुत अन्न विष मोहरीच्या माने । अवघें चि तेणें विष होय ॥२॥ 
तुका ह्मणे जेणें आपलें स्वहित । तैसी करीं नीत विचारूनि ॥३॥ 


द्रव्याचा तो आह्यी धरितों विटाळ । तया पाठी काळ लाग करी ॥१॥ 
करोनियां हें चि राहिलों जीवन । एक नारायण नाम ऐसें ॥२॥ 
तुका ह्मणे हें चि करुनि जतन । आलिया ही दान याचकासी ॥३॥ 


द्रव्याचिया मार्गे कळिकाळाचा लाग । ह्मणोनियां संग खोटा त्याचा ॥१॥ 
निरयाचें मूळ घालुनिया मागें । मांडिली प्रसंगें कथा पुढें ॥ध्रु.॥ 
आअजिच्या प्रसंगे हा चि लाभ घ्यावा । पुढील भार देवावरी घाला ॥२॥ 
प्रालब्ध कांहीं न पालटे सोसें । तृष्णेचें हें पिसें वांयांविण ॥३॥ 

तुका ह्मणे घेई राहे ऐसें धन । सादर श्रवण करोनियां ॥४॥ 


रडे अळंकार दैन्याचिये कांती । उतमा विपत्तिसंग घडे ॥१॥ 
एकाविण एक अशोभ दातारा । कृपेच्या सागरा पांडुरंगा ॥ध्रु.॥ 


रांधूं नेणे तया पुढील आइतें । केलें तें सोइतें वांयां जाय ॥२॥ 
तुका ह्मणे चिंतामणि शेळी गळा । पावे अवकळा ह्यणउनी ॥३॥ 


दुःखाचे डोंगर लागती सोसावे । ऐसें तंव ठावें सकळांसीं ॥१॥ 
कांहीं न करिती विचार हिताचा । न करिती वाचा नामघोष ॥ध्रु.॥ 
भोग कळों येतो मागिल ते जन्म । उत्तम मध्यम कनिष्ठ ते ॥२॥ 
तुका ह्मणे येथें झांकितील डोळे । भोग देतेवेळे येइल कळों ॥३॥ 


सदैव तुह्यां अवघें आहे । हातपाय चालाया ॥१॥ 

मुखीं वाणी कानीं कीर्ति । डोळे मूर्ती देखाया ॥ध्रु.॥ 
अंध बहिर ठकलीं किती । मुकीं होती पांगुळें ॥२॥ 
घरास आगि लावुनि जागा। न पळे तो गा वांचे ना ॥३॥ 
तुका ह्मणे जागा हिता | कांहीं आतां आपुल्या ॥४॥ 


ऐसे पुढती मिळतां आतां । नाहीं सत्ता स्वतंत्र ॥१॥ 
म्हणउनि फावले तें घ्यावें । नाम गावे आवडी ॥ध्रु.॥ 
संचित प्रारब्ध गाढें । धांवे पुढें क्रियमाण ॥२॥ 

तुका ह्मणे घुबडा ऐसें । जन्म सरिसे शुकराचें ॥३॥ 


सर्वविशीं माझा त्रासलासे जीव । आतां कोण भाव निवडे एक ॥१॥ 
संसाराची मज न साहे चि वार्ता । आणीक ह्मणतां माझें कोणी ॥ध्रु.॥ 
देहसुख कांहीं बोलिले उपचार । विष तें आदर बंद वाटे ॥२॥ 
उपाधि दाटणी प्रतिष्ठा गौरव । होय माझा जीव कासावीस ॥३॥ 
तुका ह्मणे कांहीं आणीक न साहे । आवडती पाय वैष्णवांचे ॥२॥ 


आणीक कांहीं या उत्तराचे काज । नाहीं आतां मज बोलावया ॥१॥ 
भिन्न भेद हे भावनास्वभाव । नव्हे कांहीं देव एकविध ॥ध्रु.॥ 

गुण दोष कोणें निवडावे धर्म । कोण जाणे कर्म अकर्म तें ॥२॥ 

तरि च भलें आतां न करावा संग । दुःखाचा प्रसंग तोडावया ॥३॥ 
तुका ह्मणे गुण गाई या देवाचे । घेई माझे वाचे हे चि धणी ॥४॥ 


आपुल्या विचार करीन जीवाशीं । काय या जनाशीं चाड मज ॥१॥ 


आपुलें स्वहित जाणती सकळ । निरोधितां बळें दुःख वाटे ॥ध्रु.॥ 
आडइको नाइको कथा कोणी तरी । जाऊनियां घरीं निजो सुखें ॥२॥ 
माझी कोण वोज जाला हा शेवट । देखोनियां वाट आणिकां लावूं ॥३॥ 
तुका ह्मणे भाकुं आपुली करुणा । जयाची वासना तथा फळे ॥४॥ 


धाईं अंतरिंच्या सुखें । काय बडबड वाचा मुखें ॥१॥ 
विधिनिषेध उर फोडी । जंव नाहीं अनुभवगोडी ॥ध्रु.॥ 
वाढे तळमळ उभयता । नाहीं देखिलें अनुभवितां ॥२॥ 
अपुल्या मतें पिसें । परि तें आहे जैसेंतैसें ॥३॥ 
साधनाची सिध्यदि । मोन करा स्थिर बुध्दि ॥४॥ 

तुका ह्मणे वादें । वांयां गेलीं ब्रह्मवृंदें ॥५॥ 


कुशळ गुंतले निषेधा । वादी प्रवर्तले वादा ॥१॥ 
कैसी ठकलीं बापुडीं । दंभविषयांचे सांकडीं ॥ध्रु.॥ 
भुस उपणुनि केलें काय । हारपले दोन्ही ठाय ॥२॥ 
तुका ह्मणे लागे हातां । काय मथिलें घुसळितां ॥३॥ 


संतांचीं उच्छिष्टे बोलतो उत्तरें । काय म्यां गव्हारें जाणावें हें ॥१॥ 
विठ्ठलाचें नाम घेतां नये शुध्द । तेथें मज बोध काय कळे ॥ध्रु.॥ 
करितों कवतुक बोबडा उत्तरीं । झणी मजवरि कोप धरा ॥२॥ 

काय माझी याति नेणां हा विचार । काय मी तें फार बोलों नेणें ॥३॥ 
तुका ह्मणे मज बोलवितो देव । अर्थ गुहय भाव तो चि जाणे ॥४॥ 


चंदनाच्या वासें धरितील नाक । नावडे कनकन घडे हें ॥१॥ 
साकरेसी गोडी सारिखी सकळां । थोरां मोटयां बाळां धाकुटियां ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझें चित्त शुध्द होतें । तरि का निंदितें जन मज ॥३॥ 


तुज ऐसा कोण उदाराची रासी । आपुलें चि देसी पद दासा ॥१॥ 
शुध्द हीन कांहीं न पाहासी कुळ । करिसी निर्मळ वास देहीं ॥२॥ 
भावें हें कदान्न खासी त्याचे घरीं । अभक्तांची परी नावडेती ॥३॥ 
न वजासी जेथें दुरी दवडितां । न येसी जो चित्ता योगियांच्या ॥४॥ 
तुका ह्मणे ऐसीं ब्रीदें तुझीं खरीं । बोलतील चारी वेद मुखें ॥५॥ 


तरि कां नेणते होते मागें क्र्षी । तींहीं या जनासी दुराविलें ॥१॥ 
वोळगती जया अष्टमासिध्दि । ते या जनबुध्दी नातळती ॥२॥ 
कंदमूळें पाला धातूच्या पोषणा | खातील वास राणां तरी केला ॥३॥ 
लावुनियां नेत्र उगे चि बैसले । न बोलत ठेले मौन्यमुद्रे ॥४॥ 

तुका ह्मणे ऐसें करीं माझ्या चित्ता । दुरावीं अनंता जन दुरी ॥५॥ 


कोणाच्या आधारें करूं मी विचार । कोण देइल धीर माझ्या जीवा ॥१॥ 
शास्त्रज्ञ पंडित नव्हें मी वाचक । यातिशुध्द एक ठाव नाहीं ॥२॥ 
कलियुगीं बहु कुशळ हे जन । छळितील गुण तुझे गातां ॥३॥ 

मज हा संदेह झाला दोहीं सवा । भजन करूं देवा किंवा नको ॥४॥ 
तुका ह्मणे आतां दुरावितां जन । किंवा हें मरण भलें दोन्ही ॥५॥ 


काय उणें जालें तुज समर्थासी । ऐसा मजपाशीं कोण दोष ॥१॥ 
जो तूं माझा न करिसी अंगीकार । सांगेन वेव्हार संतांमधीं ॥२॥ 
तुजविण रत आणिकांचे ठायीं । ऐसें कोण ग्वाही दावी मज ॥३॥ 
तुका ह्मणे काय धरूनी गुमान । सांग उगवून पांडुरंगा ॥४॥ 


काय करूं आन दैवतें । एका विण पंढरीनार्थे ॥१॥ 
सरिता मिळाली सागरीं । आणिकां नांवां कैची उरी ॥ध्रु.॥ 
अनेक दीपीचा प्रकाश । सूर्य उगवतां नाश ॥२॥ 

तुका ह्मणे नेणें दुजें । एका विण पंढरीराजें ॥३॥ 


काय करूं कर्माकर्म | बरें सांपडलें वर्म ॥१॥ 

होसी नामा च सारिका । समजाविली नाहीं लेखा ॥ध्रु.॥ 
नाहीं वेचावेच जाला । उरला आहेसी संचला ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझें । काय होईल तुह्या ओझें ॥३॥ 


एकाएकीं हातोफळी | ठाया बळी पावले ते ॥१॥ 
आह्ली देवा शक्तिहीनें । भाकुं तेणें करुणा ॥ध्रु.॥ 
पावटणी केला काळ । जया बळ होतें तें ॥२॥ 
तुका ह्मणे वीर्यावीर । संतधीर समुद्र ॥३॥ 


पुढिलाचें इच्छी फळ । नाहीं बळ तें अंगीं ॥१॥ 
संत गेले तया ठाया | देवराया पाववीं ॥ध्रु.॥ 
ज्येष्ठांची कां आह्यां जोडी। परवडी न लभों ॥२॥ 
तुका ह्मणे करीं कोड । पुरवी लाड आमुचा ॥३॥ 


कैवल्याच्या तुह्मां घरीं । रासी हरी उदंड ॥१॥ 
मजसाठीं कां जी वाणी । नव्हे धणी विभागा ॥ध्रु.॥ 
सर्वा गुणीं सपुरता । ऐसा पिता असोनी ॥२॥ 
तुका ह्मणे पांडुरंगा । जालों सांगा सन्मुख ॥३॥ 


आपलाल्या तुह्यी रूपासी समजा । कासया वरजा आरसिया ॥१॥ 
हें तों नव्हे देहबुध्दीचें कारण । होइल नारायणें दान केलें ॥ध्रु.॥ 
बब्रूचिया बाणें वर्मासि स्पशविं । हें तों नाहीं ठावें मोकलित्या ॥२॥ 
तुका ह्मणे बहु मुखें या वचना । सत्याविण जाणा चाल नाहीं ॥३॥ 


न मनावी चिंता तुह्लीं संतजनीं । हिरा स्पटिकमणी केंवि होय ॥१॥ 
पडिला प्रसंग स्तळा त्या सारिखा | देखिला पारिखा भाव कांहीं ॥ध्रु.॥ 
बहुतांसी भय एकाचिया दंडें । बहुत या तोंडें वचनासी ॥२॥ 

तुका ह्मणे नाहीं वैखरी बा सर । करायाचे चार वेडे वेडे ॥३॥ 


यथाविधि पूजा करी । सामोग्री तोंवरि हे नाहीं ॥१॥ 
आतां माझा सर्व भार । तूं दातार चालविसी ॥ध्रु.॥ 
मंगळ तें तुह्यी जाणां । नारायणा काय तें ॥२॥ 
तुका ह्मणे समर्पिला । तुज विठ्ठला देहभाव ॥३॥ 


भवसिंधूचें हें तारू । मज विचारूं पाहातां ॥१॥ 

चित्तीं तुझे धरिन पाय । सुख काय तें तेथें ॥ध्रु.॥ 
माझ्या खुणा मनापाशीं। तें या रसीं बुडाले ॥२॥ 
तुका ह्मणे वर्म आलें । हातां भलें हें माझ्या ॥३॥ 


पाहातां श्रीमुख सुखावलें सुख । डोळियांची भूक न वजे माझी ॥१॥ 


जिव्हे गोडी तीन अक्षरांचा रस । अमृत जयास फिकें पुढें ॥ध्रु.॥ 
श्रवणीची वाट चोखाळली शुध्द | गेले भेदाभेद वारोनियां ॥२॥ 
महामळें मन होतें जें गांदलें । शुध्द चोखाळलें स्पटिक जैसें ॥३॥ 
तुका ह्मणे माझ्या जीवाचें जीवन । विठ्ठल निधान सांपडलें ॥४॥ 


हा चि परमानंद आळंगीन बाहीं । क्षेम देतां ठायीं द्वैत तुटे ॥१॥ 
बोलायासि मात मन निवे हरषें चित्त । दुणी वाढे प्रीत प्रेमसुख ॥ध्रु.॥ 
जनांत भूषण वैकुंठीं सरता । फावले स्वहिता सर्वभावे ॥२॥ 

तुटला वेव्हार माया लोकाचार | समूळ संसार पारुषला ॥३॥ 

तुका ह्मणे हा विठ्ठल चि व्हावा । आणिकी या जीवा चाड नाहीं ॥४॥ 


आमुची कृपाळू तूं होसी माउली । विठ्ठले साउली शरणागता ॥१॥ 
प्रेमपान्हा स्तनीं सदा सर्वकाळ । दृष्टि हे निर्मळ अमृताची ॥ध्रु.॥ 

भूक तान दुःख वाटो नेदी सीण । अंतरींचा गुण जाणोनियां ॥२॥ 
आशा तृष्णा माया चिंता दवडीं दुरी | ठाव आह्यां करीं खेळावया ॥३॥ 
तुका ह्मणे लावीं संताचा सांगात । जेथें न पवे हात कळिकाळाचा ॥४॥ 


जेथें जावें तेथें कपाळ सरिसें । लाभ तो विशेषें संतसंगें ॥१॥ 

पूर्व पुण्यें जरि होतीं सानुकूळ । अंतरायमूळ नुपजे तेथें ॥ध्रु.॥ 
भाग्य तरी नव्हे धन पुत्र दारा । निकट वास बरा संतांपायीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे हे चि करावी मिरासी । बळी संतांपाशीं द्यावा जीव ॥३॥ 


आतां कांहीं सोस न करीं आणीक । धरीन तें एक हें चि दृढ ॥१॥ 
जेणें भवसिंधु उतरिजे पार । तुटे हा दुस्तर गर्भवास ॥ध्रु.॥ 
जोडीन ते आतां देवाचे चरण | अविनाश धन परमार्थ ॥२॥ 

तुका ह्मणे बरा जोडला हा देह । मनुष्यपणें इहलोका आलों ॥३॥ 


जतन करीन जीवें । शुध्दभावें करूनी ॥१॥ 
विठ्ठल विठ्ठल हें धन । जीवन अंतकाळींचें ।ध्रु.॥ 
वर्दळ हें संचित सारूं । बरवा करूं उदिम हा ॥२॥ 
तुका ह्मणे हृदयपेटी । ये संपुटीं सांटवूं ॥३॥ 


एवढा प्रभु भावें । तेणें संपुष्टी राहावें ॥१॥ 


होय भक्ती केला तैसा । पुरवी धरावी ते इच्छा ॥ध्रु.॥ 
एवढा जगदानी। मागे तुळसीदळ पाणी ॥२॥ 
आला नांवा रूपा । तुका ह्मणे जाला सोपा ॥३॥ 


भाग्ये ऐसी जाली जोडी । आतां घडी विसंभेना ॥१॥ 
विटेवरी समचरण । संतीं खुण सांगितली ॥ध्रु.॥ 
अवघें आतां काम सारूं । हा चि करूं कैवाड ॥२॥ 
तुका ह्मणे खंडूं खेपा । पुढें पापापुण्याच्या ॥३॥ 


पतित्रते जैसा भ्रतार प्रमाण । आह्यां नारायण तैशापरी ॥१॥ 
सर्वभावे लोभ्या आवडे हें धन । आह्यां नारायण तैशापरी ॥२॥ 
तुका ह्मणे एकविध जालें मन । विठ्ठला वांचून नेणे दुर्जे ॥३॥ 


विठ्ठल गीतीं गावा विठ्ठल चित्तीं ध्यावा । विठ्ठल उभा पाहावा विटेवरी ॥१॥ 
अनाथाचा बंधु विठ्ठल कृपासिंधु । तोडी भवबंधु यमपाश ॥ध्रु.॥ 

तो चि शरणागतां हा विठ्ठल मुक्तिदाता । विठ्ठल या संतांसमागमें ॥२॥ 
विठ्ठल गुणनिधि विठ्ठल सर्व सिध्दि। लागली समाधि विठ्ठलनामें ॥३॥ 
विठ्ठलाचें नाम घेतां जालें सुख। गोडावलें मुख तुका ह्मणे ॥४॥ 


विठो सांपडावया हातीं । ठावी जाली एक गती । न धरीं भय चित्तीं । बळ किती तयाचें ॥१॥ 
लागे आपण चि हातीं । किंव भाकावी काकुलती । करी मग चित्तीं । असेल तें तयाचें ॥ध्रु.॥ 
एकलिया भावबळें । कैं सांपडे तो काळें । वैष्णवांच्या मेळें। उभा ठाके हाकेसी ॥२॥ 

बांधा माझिया जीवासी । तुका ह्यणे प्रेमपाशीं । न सोडीं तयासी । सर्वस्वासी उदार ॥३॥ 


वाट वैकुंठीं पाहाती । भक्त कैं पां येथें येती । तयां जन्ममरणखंती । नाहीं चित्तीं परलोक ॥१॥ 
धन्यधन्य हरिचे दास। तयां सुलभ गर्भवास । ब्रह्मादिक करिती आस । तीर्थावास भेटीची ॥ध्रु.॥ 
कथाश्रवण व्हावयास । यमधर्मा थोर आस । पाहे रात्रदिवस। वाट कर जोडोनियां ॥२॥ 
रिध्दिसिध्दी न पाचारितां | त्या धुंडिती हरिभक्तां | मोक्ष सायोज्यता । वाट पाहे भक्तांची ॥३॥ 
असती जेथें उभे ठेले । सदा प्रेमसुखें धाले । आणीक ही उध्दरिले । महादोषी चांडाळ ॥४॥ 
सकळ करिती त्यांची आस । सर्वभावे ते उदास । धन्यभाग्य त्यांस । तुका ह्मणे दरुषणें ॥५॥ 


सोनें दावी वरी तांबे तयापोटीं । खरियाचे साटीं विकुं पाहे ॥१॥ 


पारखी तो जाणे तयाचे जीवींचें । निवडी दोहींचें वेगळाले ॥ध्रु.॥ 
क्षीरा नीरा कैसें होय एकपण । स्वादीं तो चि भिन्न भिन्न काढी ॥२॥ 
तुका ह्मणे थीता नागवला चि खोटा । अपमान मोटा पावईल ॥३॥ 


फोडुनि सांगडी बांधली माजासी । पैल थडी कैसी पावे सहजीं ॥१॥ 
आपला घात आपण चि करी । आणिकां सांगतां नाइके तरी ॥ध्रु.॥ 
भुकेभेणें विष देऊ पाहे आतां । आपल्या चि घाता करूं पाहे ॥२॥ 
तुका ह्मणे एक चालतील पुढें । तयांसी वांकडें जातां ठके ॥३॥ 


उपकारासाटीं बोलों हे उपाय । येणेंविण काय आह्यां चाड ॥१॥ 
बुडतां हे जन न देखवे डोळां । येतो कळवळा ह्यणउनि ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझे देखतिल डोळे । भोग देते वेळे येईल कळों ॥३॥ 


आठवे देव तो करावा उपाव । येर तजीं वाव खटपटा ॥१॥ 

होई बा जागा होई वा जागा | वाउगा कां गा सिणसील ॥ध्रु.॥ 
जाणिवेच्या भारें भवाचिये डोहीं । बुडसी तों कांहीं निघेसि ना ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा पावसील भावें । जाणतां तें ठावें कांहीं नव्हे ॥३॥ 


माझ्या मुखावाटा नयो हें वचन । व्हावें संतान द्रव्य कोणां ॥१॥ 
फुकाचा विभाग पतनदुःखासी । दोहींमुळे त्यासी तें चि साधे ॥ध्रु.॥ 
नाइकावी निंदा स्तुति माझ्या कानें । सादर या मर्ने होऊनियां ॥२॥ 
तुका ह्मणे देव असाध्य यामुळें । आशामोहजाळें गुंतलिया ॥३॥ 


चित्त ग्वाही तेथें लौकिकाचें काई । स्वहित तें ठायीं आपणापें ॥१॥ 
मनासी विचार तो चि साच भाव । व्यापक हा देव अंतर्बाहीं ॥ध्रु.॥ 
शुध्द भावा न लगे सुचावा परिहार । उमटे साचार आणिके ठायीं ॥२॥ 
भोगित्यासी काज अंतरीचे गोड । बाहिरल्या चाड नाहीं रंगें ॥३॥ 
तुका ह्मणे भाव शुध्द हें कारण | भाट नारायण होईल त्यांचा ॥४॥ 


नव्हती माझे बोल । अवघें करितो विठ्ठल ॥१॥ 
कांहीं न धरावी खंती । हित होइल धरा चित्तीं ॥ध्रु.॥ 
खोटी ते अहंता । वाट टाकिली सांगतां ॥२॥ 


ज्याचें तो चि जाणें । मी मापाडें तुका ह्मणे ॥३॥ 


वासनेच्या मुखीं अदळूनि भीतें । निर्वाहापुरतें कारण तें ॥१॥ 

या नांवें अंतरा आला नारायण । चित्तसमाधान खुण त्याची ॥ध्रु.॥ 
सर्वकाळ हा चि करणें विचार । विवेकीं सादर आत्मत्वाचे ॥२॥ 
तुका ह्मणे जों जों भजनासी वळे | अंग तों तों कळे सन्निधता ॥३॥ 


चिंतनें अचिंत राहिलों निश्चळ । तें चि किती काळ वाढवावें ॥१॥ 

अबोल्याचा काळ आतां ऐशावरी । वचनाची उरी उरली नाहीं ॥ध्रु.॥ 
करूं आला तों तों केला लवलाहो । उरों च संदेहे दिला नाहीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे मोह परते चि ना मागें । ह्मणउनि त्यागें त्याग जाला ॥३॥ 


निर्गुणाचे घ्यावें गुणासी दर्शन । एकाएकीं भिन्न भेद घडे ॥१॥ 

तुह्या आह्यां आतां न पडे यावरी । आहों तें चि बरी जेथें तेथें ॥ध्रु.॥ 
आपणापासुनी नसावें अंतर । वेचिलें उत्तर ह्मणउनि ॥२॥ 

तुका ह्मणे अंगा आली कठिन्यता । आमच्या अनंता तुह्या ऐसी ॥३॥ 


तुज च पासाव जालोंसों निर्माण । असावें तें भिन्न कासयानें ॥१॥ 
पाहावा जी ठायीं करूनि विचार । नुन्य कोठें फार असे चि ना ॥ध्रु.॥ 
ठेविलिये ठायीं आज्ञेचे पाळण । करूनि जतन राहिलोंसें ॥२॥ 

तुका ह्मणे आतां बोलतसें स्पष्ट । जालों क्रियानष्ट तुह्याऐसा ॥३॥ 


प्रीतिभंग माझा केला पांडुरंगा । भक्तिरस सांगा कां जी तुह्लीं ॥१॥ 
ह्मणऊनि कांहीं न ठेवी चि उरी । आलों वर्मावरी एकाएकीं ॥ध्रु.॥ 
न देखों चि कांहीं परती माघारी । उरली ते उरी नाहीं मुळीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे आला अंतरासी खंड । तरि माझें तोंड खवळिलें ॥३॥ 


लटिका ऐसा ह्मणतां देव । संदेहसा वाटतसे ॥१॥ 
ऐसें आलें अनुभवा | मज ही सेवा करिता ॥ध्रु.॥ 
शून्याकारी बहु मोळा । भेंडोळा हे पवाडे ॥२॥ 
तुका ह्मणे ताळी नाहीं । एके ठायीं चपळत्वें ॥३॥ 


जैशासाठीं तैसें हावें । हें बरवें कळलेंसे ॥१॥ 
उदास तूं नारायणा । मी ही ह्मणा तुह्ली च ॥ध्रु.॥ 
ठका महाठक जोडा । जो धडफुडा लागासी ॥२॥ 
एकांगी च भांडे तुका । नाहीं धोका जीवित्वें ॥३॥ 


बहुतां रीती काकुलती । आलों चित्तीं न धरा च ॥१॥ 
आतां काशासाटीं देवा । मिथ्या हेवा वाढवूं ॥ध्रु.॥ 
तुह्या आह्यां जाली तुटी । आतां भेटी चिंतर्ने ॥२॥ 
तुका ह्मणे लाजिरवाणें । आधर जिणें इच्छेचे ॥३॥ 


आश्चर्य तें एक जालें । मना आलें माझिया ॥१॥ 
मढयापाशीं करुणा केली । तैसी गेली वृथा हे ॥ध्रु.॥ 
न यावा तो कैसा राग । खोटें मग देखोनि ॥२॥ 
तुका ह्मणे कैंचा बोला । शोध विठ्ठला माझिया ॥३॥ 


मागायाची नाहीं इच्छा | जो मी ऐसा संकोचों ॥१॥ 
लटिकियाची न करूं स्तुति । इच्छा चित्तीं धरूनि ॥ध्रु.॥ 
हिशोबें तें आलें घ्यावें । हें तों ठावें सकळांसी ॥२॥ 
तुका ह्मणे स्वामिसेवा । येथें देवा काशाची ॥३॥ 


पाठवणें पडणें पायां । उध्दार वांयां काशाचा ॥१॥ 
घडलें तें भेटीसवें । दिसेल बरवें सकळां ॥ध्रु.॥ 

न घडतां दृष्टादृष्टी। काय गोष्टी कोरडया ॥२॥ 
अबोल्यानें असे तुका । अंतर ऐका साक्षीतें ॥३॥ 


अभयाचें स्थळ | ते हे एक अचळ ॥१॥ 

तरि धरिला विश्वास । ठेलों होउनियां दास ॥ध्रु.॥ 
पुरली आवडी । पायीं लागलीसे गोडी ॥२॥ 

तुका ह्मणे कंठीं नाम । अंगीं भरलें सप्रेम ॥३॥ 


संदेह निरसे तरि रुचिकर । फिक्यासी आदर चवी नाहीं ॥१॥ 
आतां नको मज खोटयानें फटवूं । कोठें येऊं जाऊं वेळोवेळां ॥ध्रु.॥ 


गेला तरि काय जीवाचे सांकडें । वांचउनि पुढें काय काज ॥२॥ 
तुका ह्मणे कसीं निवडा जी बरें । केलीं तैसीं पोरें आळीपायीं ॥३॥ 


वदे वाणी परि दुर्लभ अनुभव । चालीचा चि वाहो बहुतेक ॥१॥ 
आही ऐसें कैसें राहावें निश्चळ । पाठिलाग काळ जिंतितसे ॥ध्रु.॥ 
वाढवितां पोट दंभाचे पसारे । येतील माघारे मुदला तोटे ॥२॥ 
तुका ह्मणे बरें जागवितां मना । तुमच्या नारायणा अभयें करें ॥३॥ 


उगे चि हें मन राहातें निश्चळ । तरि कां तळमळ साट होती ॥१॥ 
काय तुमचीं नेणों कवतुक विंदानें । सर्वोत्तमपणें खेळतसां ॥ध्रु.॥ 
नानाछंदें आह्यां नाचवावें जीवां । वाढवाव्या हांवा भलत्यापुढें ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुह्यी आपुली प्रतिष्ठा । वाढवावया चेष्टा करीतसां ॥३॥ 


आह्यी बळकट जालों फिराउनी । तुमच्या वचनीं तुह्यां गोऊं ॥१॥ 
जालें तेव्हां जालें मागील तें मागे । आतां वर्मलागें ठावीं जालीं ॥ध्रु.॥ 
तोडावया अवघ्या चेष्टांचा संबंध । शुध्दापाशीं शुध्द बुध्द व्हावें ॥२॥ 
तुका ह्मणे आह्यां आत्मत्वाची सोय । आपण चि होय तैसा चि तूं ॥३॥ 


तुह्ली साच नुपेक्षाल हा भरवसा । मज जाणतसां अधीरसें ॥१॥ 
कासया घातला लांबणी उध्दार । ठेवा करकर वारूनियां ॥ध्रु.॥ 
सुटों नये ऐसें कळले निरुतें । कां घ्यावें मागुते आळवुनि ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुह्यी सभाग्य जी देवा । माझा तुह्या केवा काय आला ॥३॥ 


तुह्यां होईल देवा पडिला विसर । आह्लीं तें उत्तर यत्न केलें ॥१॥ 
पतितपावन ब्रीदें मिरविसी । याचा काय देसी झाडा सांग ॥ध्रु.॥ 
आहाच मी नव्हें अर्थाचे भुकेलें । भलत्या एका बोलें वारेन त्या ॥२॥ 
तुका ह्मणे देह देईन सांडणें । सहित अभिमानें ओवाळूनि ॥३॥ 


जडलों अंगाअंगीं । मग ठेवीं प्रसंगीं । कांहीं उरीजोगी। लोकीं आहे पुरती ॥१॥ 

ठेवीं निवारुनि आधीं । अवकाश तो चि बुध्दी । सांपडली संधी । मग बळ कोणासी ॥ध्रु.॥ 
गळा बांधेन पायीं । हालों नेदीं ठायिचा ठायीं । निवाड तो तई । अवकळा केलिया ॥२॥ 
तुका ह्मणे ठावे । तुह्ली असा जी बरवे । बोभाटाची सवे । मुळींहुनी विठोबा ॥३॥ 


आही शक्तिहीनें । कैसें कराल तें नेणें । लिगाडाच्या गुणें । खोळंबला राहिलों ॥१॥ 

माझें मज देई देवा । असे ठेविला तो ठेवा । नाहीं करीत हेवा । कांहीं अधीक आगळा ॥ध्रु.॥ 
नाहीं गळां पडलों झोंड । तुमचें तें चि माझें तोंड । चौघां चार खंड । लांबणी हे अनुचित ॥२॥ 
नाहीं येत बळा । आतां तुह्यासी द्मगोपाळा । तुका ह्मणे गळा । उगवा पायां लागतों ॥३॥ 


काय कृपेविण घालावें सांकडें । निश्चिंती निवाडें कोण्या एका ॥१॥ 
आहों तैसीं पुढें असों दीनपणें । वेचूनि वचनें करुणेचीं ॥ध्रु.॥ 

धरूं भय आतां काय वाहों चिंता । काय करूं आतां आप्तपण ॥२॥ 
तुका ह्मणे आह्यी भावहीन जीव । ह्मणउनी देव दुरे दुरी ॥३॥ 


नाहीं उल्लंघिले कोणाचे वचन । मज कां नारायण दुरी जाला ॥१॥ 
अशंकितें मनें करीं आळवण । नाहीं समाधान निश्चिंतीचें ॥ध्रु.॥ 
दासांचा विसर हें तों अनुचित । असे सर्व नीत पायांपाशीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुह्या लाज येत नाहीं । आह्यां चिंताडोहीं बुडवितां ॥३॥ 


जीव जायवरी सांडी करी माता । हे तों आश्चर्यता बाळकाची ॥१॥ 
दुर्बळ कीं नाहीं आइकत कानीं । काय नारायणीं न्यून जालें ॥ध्रु.॥ 
क्षणक्षणा माझा ने घावा सांभाळ । अभाग्याचा काळ ऐसा आला ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाहीं वचनासी रुचि । फल कटवें चि तें तें होय ॥३॥ 


ह्मणउनी दास नव्हे ऐसा जालों । अनुभवें बोलों स्वामीपुढें ॥१॥ 

कां नाहीं वचन प्रतिउत्तराचें । मी च माझ्या वेचें अट्टाहासें ॥ध्रु.॥ 
कासयाने गोडी उपजावा विश्वास । प्रीती कांहीं रस वाचुनियां ॥२॥ 
तुका ह्मणे अगा चतुरा शिरोमणी । विचारावे मनीं केशीराजा ॥३॥ 


काय आतां आह्लीं पोट चि भरावें । जग चाळवावें भक्त ह्यूण ॥१॥ 
ऐसा तरि एक सांगा जी विचार । बहु होतों फार कासावीस ॥ध्रु.॥ 
काय कवित्वाची घालूनियां रूढी । करूं जोडाजोडी अक्षरांची ॥२॥ 
तुका ह्मणे काय गुंपोनि दुकाना । राहों नारायणा करुनी घात ॥३॥ 


वर्म तरि आह्यां दावा । काय देवा जाणें मी ॥१॥ 


बहुतां रंगी हीन जालों । तरि आलों शरण ॥ध्रु.॥ 
द्याल जरि तुह्यी धीर । होईल स्थिर मन ठायीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे सत्ताबळें । लडिवाळें राखावीं ॥३॥ 


सांगों काय नेणा देवा । बोलाची त्या आवडी ॥१॥ 
वांयां मज चुकुर करा । विश्वंभरा विनोदें ॥ध्रु.॥ 
आवडीच्या करा ऐसें। अंतर्वासे जाणतसां ॥२॥ 
तुका ह्मणे समाधानें । होइन मनें मोकळा ॥३॥ 


निर्धाराचें अवघें गोड । वाटे कोड कौतुक ॥१॥ 
बैसलिया भाव पांयीं । बरा तई नाचेन ॥ध्रु.॥ 
स्वामी कळे सावधान| तरि मन उल्हासे ॥२॥ 
तुका ह्मणे आश्वासावें । प्रेम द्यावे विठ्ठले ॥३॥ 


जाली तडातोडी । अवघीं पडिलों उघडीं ॥१॥ 
नव्हों कोणांची च कांहीं । तुझे भरलिया वाहीं ॥ध्रु.॥ 
पारुशला संवसार| मोडली बैसण्याची थार ॥२॥ 
आतां ह्मणे तुका | देवा अंतरें राखों नका ॥३॥ 


आधार तो व्हावा | ऐसी आस करीं देवा ॥१॥ 
तुह्यांपाशीं काय उणें । काय वेचे समाधानें ॥ध्रु.॥ 
सेवेच्या अभिळासें। मन बहु जालें पिसें ॥२॥ 
अरे भक्तापराधीना । तुका ह्मणे नारायणा ॥३॥ 


तुमचा तुह्लीं केला गोवा । आतां चुकवितां देवा ॥१॥ 
कैसें सरे चाळवणें । केलें काशाला शाहाणें ॥ध्रु.॥ 
कासया रूपा । नांवा आलेति गा बापा ॥२॥ 

तुका ह्मणे आतां । न सरे हवाले घालितां ॥३॥ 


माझी भक्ती भोळी । एकविध भावबळी ॥१॥ 
मी कां पडेन निराळा | ऐसा सांडूनि सोहळा ॥ध्रु.॥ 
आतां अनारिसा । येथं न व्हावे सहसा ॥२॥ 


तुका ह्मणे जोडुनि पाय । पुढें उगा उभा राहें ॥३॥ 


आहे तरिं सत्ता । ऐशा करितों वारता ॥१॥ 
अंगसंगाचीं उत्तरें । सलगीसेवेनें लेंकरें ॥ध्रु.॥| 
तरी निकटवासें । असों अशंकेच्या नासें ॥२॥ 
तुका ह्मणे रुची । येथें भिन्नता कैची ॥३॥ 


काळ सारावा चिंतनें । एकांतवासीं गंगास्नाने । देवाचें पूजन । प्रदक्षणा तुळसीच्या ॥१॥ 
युक्त आहार वेहार । नेम इंद्रियांचा सार । नसावी वासर । निद्रा बहु भाषण ॥ध्रु.॥ 
परमार्थ महाधन । जोडी देवाचे चरण | व्हावया जतन । हे उपाय लाभाचे ॥२॥ 

देह समर्पिजे देवा । भार कांहीं च न घ्यावा । होईल आघवा। तुका ह्मणे आनंद ॥३॥ 


मऊ मेनाहूनि आह्मी विष्णुदास । कठिण वज्रास भेदूं ऐसे ॥१॥ 

मेले जित असों निजोनियां जागे । जो जो जो जें मागे तें तें देऊं ॥ध्रु.॥ 
भले तरि देऊं गांडीची लंगोटी । नाठयाळा चि गांठी देऊं माथां ॥२॥ 
मायबापाहूनि बहू मायावंत । करूं घातपात शत्रूहूनि ॥३॥ 

अमृत तें काय गोड आह्यांपुढें । विष तें बापुडे कडू किती ॥४॥ 

तुका ह्मणे आह्यी अवघे चि गोड । ज्याचें पुरे कोड त्याचेपरि ॥५॥ 


गाढवाचे तानें । पालटलें क्षणक्षणें ॥१॥ 

तैसे अधमाचे गुण । एकविध नाहीं मन ॥ध्रु.॥ 
उपजतां बरें दिसे । रूप वाढतां तें नासे ॥२॥ 
तुका ह्मणे भुंकते वेळे । वेळ अवेळ न कळे ॥३॥ 


विटाळ तो परद्रव्य परनारी । येथुनि जो दुरी तो सोंवळा ॥१॥ 

गदे पद्ये कांहीं न धरावी उपाधी । स्वाधीन चि बुध्दि करुनी ठेवा ॥ध्रु.॥ 
विचाराचें कांहीं करावें स्वहित । पापपुण्यांचीत भांडवल ॥२॥ 

तुका ह्मणे न लगे जावें वनांतरा । विश्व विश्वंभरा सारिखें चि ॥३॥ 


कल्पतरु सुया नव्हती बाभुळा । पुरविती फळा इच्छितिया ॥१॥ 
उदंड त्या गाई हैसी आणि शेळया । परि त्या निराळया कामधेनु ॥२॥ 
तुका ह्मणे देव दाखवील दृष्टी । तया सवें भेटी थोर पुण्य ॥३॥ 


जळो प्रेमा तैसा रंग । जाय भुलोनि पतंग ॥१॥ 
सासूसाटीं रडे सून । भाव अंतरींचा भिन्न ॥ध्रु.॥ 
मैंद मुखींचा कोंवळा। भाव अंतरीं निराळा ॥२॥ 
जैसी वृंदावनकांती । उत्तम धरूं ये हातीं ॥३॥ 
बक ध्यान धरी । सोंग करूनि मासे मारी ॥४॥ 
तुका ह्मणे सर्प डोले । तैसा कथेमाजी खुले ॥५॥ 


वेशा नाहीं बोल अवगुण दूषीले । ऐशा बोला भले झणें क्षोभा ॥१॥ 
कोण नेणे अन्न जीवाचें जीवन । विषमेळवण विष होय ॥।ध्रु.॥ 
सोनें शुध्द नेणे कोण हा विचार । डांकें हीनवर केलें त्यासी ॥२॥ 
याती शुध्द परि अधम लक्षण । वांयां गेलें तेणें सोंगे ही तें ॥३॥ 
तुका ह्मणे शूर तो चि पावे मान । आणीक मंडण भार वाही ॥४॥ 


अणुरणीयां थोकडा । तुका आकाशाएवढा ॥१॥ 
गिळुनि सांडिलें कळिवर । भव भ्रमाचा आकार ॥ध्रु.॥ 
सांडिली त्रिपुटी । दीप उजळला घटीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे आतां । उरलों उपकारापुरता ॥३॥ 


धन्य आजि दिन । जालें संताचें दर्शन ॥१॥ 
जाली पापातापा तुटी । दैन्य गेलें उठाउठीं ॥ध्रु.॥ 
जालें समाधान । पायीं विसांवले मन ॥२॥ 

तुका ह्मणे आले घरा | तो चि दिवाळीदसरा ॥३॥ 


हें चि माझे धन । तुमचे वंदावे चरण ॥१॥ 

येणें भाग्यें असों जीत । एवढें समर्पूनी चित्त ॥ध्रु.॥ 
सांभाळिलें देवा । मज अनाथा जी जीवा ॥२॥ 
जोडूनियां कर । तुका विनवितो किंकर ॥३॥ 


फजितखोरा मना किती तुज सांगो । नको कोणा लागों मागें मार्गे ॥१॥ 
स्नेहवादें दुःख जडलेंसे अंगीं । निष्ठुर हें जगीं प्रेमसुख ॥ध्रु.॥ 
निंदास्तुती कोणी करो दयामया । न धरीं चाड या सुखदुःखें ॥२॥ 


योगिराज कां रे न राहाती बैसोनी । एकिये आसनीं या चि गुणें ॥३॥ 
तुका ह्मणे मना पाहें विचारून । होई रे कठिण वज्राऐसें ॥४॥ 


जळो माझी ऐसी बुध्दी । मज घाली तुजमधीं । आवडे हे विधि । निषेधीं चि चांगली ॥१॥ 
तूं स्वामी मी सेवक । उंच पद निंच एक । ऐसें करावें कौतुक । नको करूं खंडणा ॥ध्रु.॥ 
जळन खाती जळा । वृक्ष आपुलिया फळा । भोक्ता निराळा । तेणें गोडी निवडिली ॥२॥ 
हिरा शोभला कोंदणें । अळंकारीं मिरवे सोनें । एक असतां तेणें । काय दुजें जाणावें ॥३॥ 
उष्णें छाये सुख वाटे। बाळे माते पान्हा फुटे । एका एक भेटे । कोण सुख ते काळीं ॥४॥ 
तुका ह्मणे हित । हें चि मानी माझें चित्त । नव्हे आतां मुक्त । ऐसा जाला भरवसा ॥५॥ 


मनीं वसे त्याचें आवडे उत्तर । वाटे समाचार घ्यावा ऐसें ॥१॥ 
जातीचें तें झुरे येर येरासाटीं । वियोगें ही तुटी नेघे कधीं ॥ध्रु.॥ 
भेटीची अपेक्षा वरता आदर । पुसे नव्हे धीर मागुतालें ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझ्या जीवाचें जीवन । सोइरे हरिजन प्राणसखे ॥३॥ 


नव्हे आराणूक परि मनीं वाहे । होईल त्या साहे पांडुरंग ॥१॥ 
पंढरीसि जावें उदेग मानसीं । धरिल्या पावसी संदेह नाहीं ॥ध्रु.॥ 
नसो बळ देह असो पराधीन । परि हें चिंतन टाकों नको ॥२॥ 
तुका ह्मणे देह पडो या चिंतनें । पुढें लागे येणें याजसाटीं ॥३॥ 


कोठें देवा आलें अंगा थोरपण । बरें होतें दीन होतों तरीं ॥१॥ 
साधन ते सेवा संतांची उत्तम । आवडीनें नाम गाईन तें ॥ध्रु.॥ 

न पुसतें कोणी कोठें ही असतां । समाधान चित्ताचिया सुखें ॥२॥ 
तुका ह्मणे जन अव्हेरितें मज । तरी केशीराज सांभाळिता ॥३॥ 


चतुर मी जालों आपुल्या भोंवता । भावेंविण रिता का£२फ्ज अंगीं ॥१॥ 
आतां पुढें वांयां जावें हें तें काई । कामक्रोधें ठायीं वास केला ॥ध्रु.॥ 
गुणदोष आले जगाचे अंतरा । भूताच्या मत्सरावरी बुध्दि ॥२॥ 

तुका हमणे करूं उपदेश लोकां । नाहीं जालों एका परता दोषा ॥३॥ 


धन्य ते संसारीं । दयावंत जे अंतरीं ॥१॥ 
येथें उपकारासाठीं । आले घर ज्यां वैकुंठी ॥ध्रु.॥ 


लटिके वचन । नाहीं देहीं उदासीन ॥२॥ 
मधुरा वाणी ओटीं । तुका ह्मणे वाव पोटीं ॥३॥ 


कुटल्याविण नव्हे मांडा । अळसें धोंडा पडतसे ॥१॥ 
राग नको धरूं मनीं । गांडमणी सांगतों ॥ध्रु.॥ 
तरटापुढें बरें नाचे। सुतकाचें मुसळ ॥२॥ 

तुका ह्मणे काठी सार । करी फार शाहाणें ॥३॥ 


कळों येतें तरि कां नव्हे । पडती गोवें भ्रमाचे ॥१॥ 
जाणतां चि होतो घात | परिसा मत देवा हें ॥ध्रु.॥ 
आंविसासाटीं फासा मान । पाडी धनइच्छा ते ॥२॥ 
तुका ह्मणे होणार खोटें । कर्म मोटें बळिवंत ॥३॥ 


मोकळें मन रसाळ वाणी । या चि गुणीं संपन्न ॥१॥ 
लक्ष्मी ते ऐशा नावें । भाग्यें ज्यावें तरि त्यांनीं ॥ध्रु.॥ 
नमन नम्रता अंगीं । नेघे रंगी पालट ॥२॥ 

तुका ह्मणे त्याच्या नांवें । घेतां व्हावें संतोषी ॥३॥ 


शेवटची विनवणी । संतजनीं परिसावी ॥१॥ 
विसर तो न पडावा । माझा देवा तुह्यांसी ॥ध्रु.॥ 
पुढें फार बोलों काई । अवघें पायीं विदित ॥२॥ 
तुका ह्मणे पडिलों पायां । करा छाया कृपेची ॥३॥ 


करितों कवित्व ह्मणाल हें कोणी । नव्हे माझी वाणी पदरींची ॥१॥ 
माझिये युक्तीचा नव्हे हा प्रकार । मज विश्वंभर बोलवितो ॥ध्रु.॥ 
काय मी पामर जाणे अर्थभेद । वदवी गोविंद तें चि वर्दे ॥२॥ 

निमित्त मापासी बैसविलों आहें । मी तों कांहीं नव्हे स्वामिसत्ता ॥३॥ 
तुका ह्मणे आहें पाईक चि खरा । वागवितों मुद्रा नामाची हे ॥४॥ 


आह्लीं गावें तुह्लीं कोणीं कांहीं न ह्मणावें । ऐसें तंव आह्यां सांगितलें नाहीं देवें ॥१॥ 
ह्मणा रामराम टाळी वाजवा हातें। नाचा डोला प्रेमे आपुलिया स्वहितें ॥ध्रु.॥ 
सहज घडे तया आळस करणें तें काई । अग्नीचे भातुकें हात पाळितां कां पायीं ॥२॥ 


येथें नाहीं लाज भक्तिभाव लौकिक । हांसे तया घडे ब्रह्महत्यापातक ॥३॥ 
जया जैसा भाव निरोपण करावा । येथें नाहीं चाड ताळविताळ या देवा ॥४॥ 
सदैव ज्यां कथा काळ घडे श्रवण । तुका ह्मणे येर जन्मा आले पाषाण ॥५॥ 


देव घ्या कोणी देव घ्या कोणी । आइता आला घर पुसोनी ॥१॥ 
देव न लगे देव न लगे । सांटवणेचे रुधले जागे ॥ध्रु.॥ 

देव मंदला देव मंदला । भाव बुडाला काय करूं ॥२॥ 

देव घ्या फुका देव घ्या फुका । न लगे रुका मोल कांहीं ॥३॥ 
दुबळा तुका भावेंविणें । उधारा देव घेतला रुणें ॥४॥ 


विष्णुमय सर्व वैष्णवांसी ठावें । येरांनीं वाहावे भार माथां ॥१॥ 
साधनें संकटें सर्वांलागीं सीण । व्हावा लागे क्षीण अहंमान ॥ध्रु.॥ 
भाव हा कठीण वन्र हें भेदवे । परि न छेदवे मायाजाळ ॥२॥ 

तुका ह्मणे वर्म भजनें चि सांपडे । येरांसी तों पडे ओस दिशा ॥३॥ 


कीर्तनाची गोडी । देव निवडी आपण ॥१॥ 
कोणी व्हा रे अधिकारी । त्यासी हरि देईल ॥ध्रु.॥ 
वैराग्याचे बळें । साही खळ जिणावे ॥२॥ 

उरेल ना उरी | तुका करी बोभाट ॥३॥ 


कायावाचामन ठेविलें गाहाण । घेतलें तुझें रिण जोडीलागीं ॥१॥ 

अवघें आलें आंत पोटा पडिलें थीतें । सारूनि निश्चिंत जालों देवा ॥ध्रु.॥ 
द्यावयासी आतां नाहीं तोळा मासा । आधील मवेशा तुज ठावी ॥२॥ 
तुझ्या रिणें गेले बहुत बांधोन । जाले मजहून थोरथोर ॥३॥ 

तुका ह्मणे तुझे खतीं जें गुंतलें । करूनि आपुलें घेई देवा ॥४॥ 


करिसी कीं न करिसी माझा अंगीकार | हा मज विचार पडिला देवा ॥१॥ 
देसी कीं न देसी पायांचें दर्शन । ह्मणऊनि मन स्थिर नाहीं ॥ध्रु.॥ 
बोलसी कीं न बोलसी मजसवें देवा । ह्मणोनियां जीवा भय वाटे ॥२॥ 
होईल कीं न होय तुज माझा आठव। पडिला संदेह हा चि मज ॥३॥ 
तुका ह्मणे मी कमाईचे हीण। ह्मणऊनि सीण करीं देवा ॥४॥ 


ऐसा माझा आहे भीडभार । नांवाचा मी फार वांयां गेलों ॥१॥ 
काय सेवा रुजु आहे सत्ताबळ । तें मज राउळ कृपा करी ॥ध्रु.॥ 
काय याती शुध्द आहे कुळ कर्म । तेणें पडे वर्म तुझे ठायीं ॥२॥ 
कोण तपोनिध दानधर्मसीळ । अंगीं एक बळ आहे सत्ता ॥३॥ 
तुका ह्मणे वांयां जालों भूमी भार । होईल विचार काय नेणों ॥४॥ 


साच मज काय कळों नये देवा । काय तुझी सेवा काहे नव्हे ॥१॥ 
करावें तें बरें जेणें समाधान । सेवावें हें वन न बोलावें ॥ध्रु.॥ 
शुध्द माझा भाव होइल तुझे पायीं । तरि च हें देई निवडूनि ॥२॥ 
उचित अनुचित कळों आली गोष्टी । तुझे कृपादृष्टी पांडुरंगा ॥३॥ 
तुका ह्मणे मज पायांसवे चाड । सांगसी तें गोड आहे मज ॥४॥ 


नाहीं कंटाळलों परि वाटे भय । करावें तें काय न कळतां ॥१॥ 

जन वन आह्यां समान चि जालें । कामक्रोध गेले पावटणी ॥ध्रु.॥ 

षडऊर्मी शत्रु जिंतिले अनंता । नामाचिया सत्ताबळें तुझ्या ॥२॥ 

ह्मणऊनिं मुख्य धर्म आह्यां सेवकांचा ऐसा । स्वामी करी शिरसा पाळावें तें ॥३॥ 
ह्मणऊनिं तुका अवलोकुनी पाय । वचनाची पाहे वास एका ॥४॥ 


वांयांविण वाढविला हा लौकिक । आणिला लटिक वाद दोघां ॥१॥ 
नाहीं ऐसा जाला देव माझ्या मतें । भुकेलें जेवितें काय जाणे ॥ध्रु.॥ 
शब्दज्ञानें गौरविली हे वैखरी । साच तें अंतरीं बिंबे चि ना ॥२॥ 
जालों परदेशी गेले दोन्ही ठाय । संसार ना पाय तुझे देवा ॥३॥ 
तुका ह्मणे मागें कळों येतें ऐसें । न घेतों हें पिसें लावूनियां ॥४॥ 


न कळे तत्त्वज्ञान मूढ माझी मती । परि ध्यातों चित्तीं चरणकमळ ॥१॥ 
आगमाचे भेद मी काय जाणें । काळ तो चिंतनें सारीतसें ॥ध्रु.॥ 

कांहीं नेणें परि ह्मणवितों दास । होइल त्याचा त्यास अभिमान ॥२॥ 
संसाराची सोय सांडिला मारग । दुराविलें जग एका घार्यें ॥३॥ 
मागिल्या लागाचें केलेंसे खंडण । एकाएकीं मन राखियेलें ॥४॥ 

तुका ह्मणे अगा रखुमादेवीवरा । भक्तकरुणाकरा सांभाळावे ॥५॥ 


इतुलें करीं देवा ऐकें हें वचन । समूळ अभिमान जाळीं माझा ॥१॥ 


इतुलें करीं देवा ऐकें हे गोष्टी । सर्व समदृष्टी तुज देखें ॥ध्रु.॥ 

इतुलें करीं देवा विनवितों तुज । संतांचे चरणरज वंदीं माथां ॥२॥ 
इतुलें करीं देवा ऐकें हे मात । हृदयीं पंढरीनाथ दिवसरात्रीं ॥३॥ 
भलतिया भावें तारीं पंढरीनाथा । तुका ह्मणे आतां शरण आलों ॥४॥ 


तुझा दास ऐसा ह्मणती लोकपाळ । ह्मणऊनि सांभाळ करीं माझा ॥१॥ 
अनाथाचा नाथ पतितपावन । हें आतां जतन करीं नाम ॥ध्रु.॥ 

माझें गुण दोष पाहातां न लगे अंत । ऐसें माझें चित्त मज ग्वाही ॥२॥ 
नेणें तुझी कैसी करावी हे सेवा । जाणसी तूं देवा अंतरींचें ॥३॥ 

तुका ह्मणे तूं या कृपेचा सिंधु । तोडीं भवबंधु माझा देवा ॥४॥ 


जाणावें ते काय नेणावें ते काय । ध्यावे तुझे पाय हें चि सार ॥१॥ 
करावें तें काय न करावें तें काय । ध्यावें तुझे पाय हें चि सार ॥ध्रु.॥ 
बोलावें तें काय न बोलावें तें काय । ध्यावे तुझे पाय हें चि सार ॥२॥ 
जावें तें कोठें न वजावे आतां । बरवें आठवितां नाम तुझें ॥३॥ 

तुका ह्मणे तूं करिसी तें सोपे । पुण्यें होती पापें आमुच्या मतें ॥४॥ 


नको ब्रह्मज्ञान आत्मस्थितिभाव । मी भक्त तूं देव ऐसें करीं ॥१॥ 
दावीं रूप मज गोपिकारमणा । ठेवीन चरणांवरी माथा ॥ध्रु.॥ 
पाहोनि श्रीमुख देइन आलिंगन । जीवें निंबलोण उतरीन ॥२॥ 
पुसतां सांगेन हितगुज मात । बैसोनि एकांत सुखगोष्टी ॥३॥ 

तुका ह्मणे यासी न लावीं उशीर । माझें अभ्यंतर जाणोनियां ॥४॥ 


मागें शरणागत तारिले बहुत । ह्मणती दीनानाथ तुज देवा ॥१॥ 

पाहिले अपराध नाहीं याती कुळ । तारिला अजामेळ गणिका भिल्ली ॥ध्रु.॥ 
अढळपदीं बाळ बैसविला धुरु | क्षीराचा सागरु उपमन्ये ॥२॥ 

ग्जेंद्रपशु नाडियें जळचरें । भवसिंधुपार उतरिला ॥३॥ 

प्रल्हाद अग्नींत राखिला जळांत । विषाचें अमृत तुझ्या नामें ॥४॥ 

पांडवां संकट पडतां जडभारी । त्यांचा तू कैवारी नारायणा ॥५॥ 

तुका ह्मणे तूं या अनाथाचा नाथ । ऐकोनियां मात शरण आलों ॥६॥ 


तुझा शरणागत जालों मी अंकित । करीं माझें हित पांडुरंगा ॥१॥ 


पतितपावन तुझी ब्रीदावळी । ते आतां सांभाळीं मायबापा ॥ध्रु.॥ 
अनाथाचा नाथ बोलतील संत ऐकोनियां मात विश्वासलों ॥२॥ 
न करावी निरास न धरावें उदास । देई याचकास कृपादान ॥३॥ 
तुका ह्मणे मी तों पातकांची रासी । देई पायापासीं ठाव देवा ॥४॥ 


सर्वस्वाचा त्याग तो सदा सोंवळा । न लिंपे विटाळा अग्नि जैसा ॥१॥ 
सत्यवादी करी संसार सकळ । अलिप्त कमळ जळीं जैसें ॥ध्रु.॥ 

घडे ज्या उपकार भूतांची दया । आत्मस्थिति तया अंगीं वसे ॥२॥ 
नो बोले गुणदोष नाइके जो कानीं । वर्तोनि तो जनीं जनार्दन ॥३॥ 
तुका ह्मणे वर्म जाणितल्याविण । पावे करितां सीण सांडीमांडी ॥४॥ 


कुळधर्म ज्ञान कुळधर्म साधन । कुळधर्म निधान हातीं चढे ॥१॥ 
कुळधर्म भक्ति कुळधर्म गति । कुळधर्म विश्रांति पाववील ॥ध्रु.॥ 
कुळधर्म दया कुळधर्म उपकार । कुळधर्म सार साधनाचे ॥२॥ 
कुळधर्म महत्त्व कुळधर्म मान । कुळधर्म पावन परलोकींचें ॥३॥ 
तुका ह्मणे कुळधर्म दावी देवीं देव । यथाविध भाव जरीं होय ॥४॥ 


पुण्य परउपकार पाप ते परपीडा । आणीक नाहीं जोडा दुजा यासी ॥१॥ 
सत्य तो चि धर्म असत्य तें कर्म । आणीक हे वर्म नाहीं दुजें ॥ध्रु.॥ 

गति ते चि मुखीं नामाचे स्मरण । अधोगति जाण विन्मुखते ॥२॥ 
संतांचा संग तो चि स्वर्गवास । नर्क तो उदास अनर्गळा ॥३॥ 

तुका ह्मणे उघडें आहे हित घात । जयाचें उचित करा तैसें ॥४॥ 


न वजे वांयां कांहीं ऐकतां हरिकथा । आपण करितां वांयां न वजे ॥१॥ 
न वजे वांयां कांहीं देवळासी जातां । देवासी पूजितां वांयां न वजे ॥ध्रु.॥ 
न वजे वांयां कांहीं केलिया तीर्थ । अथवा कां व्रत वांयां न वजे ॥२॥ 

न वजे वांयां जालें संतांचें दर्शन । शुध्द आचरण वांयां न वजे ॥३॥ 
तुका ह्मणे भाव असतां नसतां । सायास करितां वांयां न वजे ॥४॥ 


चित्तीं धरीन मी पाउलें सकुमारें । सकळ बिढार संपत्तीचे ॥१॥ 
कंठीं धरिन मी नाम अमृताची वल्ली । होईल राहिली शीतळ तनु ॥ध्रु.॥ 
पाहेन श्रीमुख साजिरें सुंदर । सकळां अगर लावण्यांचें ॥२॥ 


करिन अंगसंग बाळकाचे परी । बैसेन तों वरी नुतरीं कडिये ॥३॥ 
तुका ह्मणे हा केला तैसा होय । धरिली मनें सोय विठोबाची ॥४॥ 


बाळ मातेपाशीं सांगे तानभूक । उपायाचें दुःख काय जाणे ॥१॥ 
तयापरी करीं पाळण हें माझें । घेउनियां ओझें सकळ भार ॥ध्रु.॥ 
कासया गुणदोष आणिसील मना । सर्व नारायणा अपराधी ॥२॥ 
सेवाहीन दीन पातकांची रासी । आतां विचारिसी काय ऐसें ॥३॥ 
जेणें काळें पायीं अनुसरलें चित्त । निर्धार हें हित जालें ऐसें ॥४॥ 
तुका ह्मणे तुह्ली तारिलें बहुतां । माझी कांहीं चिंता असों दे वो ॥५॥ 


जीवनावांचूनि तळमळी मासा । प्रकार हा तैसा होतो जीवा ॥१॥ 

न संपडे जालें भूमिगत धन । चरफडी मन तयापरी ॥ध्रु.॥ 

मातेचा वियोग जालियां हो बाळा । तो कळवळा जाणा देवा ॥२॥ 
सांगावे ते किती तुह्यांसी प्रकार । सकळांचें सार पाय दावीं ॥३॥ 

ये चि चिंते माझा करपला भीतर । कां नेणों विसर पडिला माझा ॥४॥ 
तुका ह्मणे तूं हें जाणसी सकळ । यावरि कृपाळ होई देवा ॥५॥ 


शरण आले त्यासी न दावीं हे पाठी । ऐका जगजेठी विज्ञापना ॥१॥ 
अळविती तयांसी उत्तर झडकरी |। द्यावें परिसा हरी विज्ञापना ॥ध्रु.॥ 
गांजिलियाचें करावें धांवणें । विनंती नारायणें परिसावी हे ॥२॥ 
भागलियाचा होई रे विसांवा । परिसावी केशवा विज्ञापना ॥३॥ 
अंकिताचा भार वागवावा माथां । परिसावी अनंता विज्ञापना ॥४॥ 
तुका ह्मणे आह्यां विसरावें ना देवा । परिसावी हे देवा विज्ञापना ॥५॥ 


कोण आह्यां पुसे सिणलें भागलें । तुजविण उगलें पांडुरंगा ॥१॥ 
कोणापाशीं आह्लीं सांगावें सुखदुःख । कोण तानभूक निवारील ॥ध्रु.॥ 
कोण या तापाचा करील परिहार । उतरील पार कोण दुजा ॥२॥ 
कोणापें इच्छेचें मागावें भातुकें । कोण कवतुकें बुझावील ॥३॥ 
कोणावरी आह्लीं करावी हे सत्ता । होइल साहाता कोण दुजा ॥४॥ 
तुका ह्मणे अगा स्वामी सर्व जाणां । दंडवत चरणां तुमच्या देवा ॥५॥ 


तेव्हां धालें पोट बैसलों पंगती । आतां आह्यां मुक्तिपांग काई ॥१॥ 


धांवा केला आतां होईल धांवणे । तया कायी करणें लागे सध्या ॥ध्रु.॥ 
गायनाचा आतां कोठें उरला काळ। आनंदें सकळ भरी आलें ॥२॥ 
देवाच्या सख्यत्वें विषमासी ठाव । मध्यें कोठें वाव राहों सके ॥३॥ 
तेव्हां जाली अवघी बाधा वाताहात। प्रेम हृदयांत प्रवेशलें ॥४॥ 

तुका ह्मणे आह्लीं जिंतिलें भरवसा । देव कोठें दासा मोकलितो ॥५॥ 


तरि कां पवाडे गर्जती पुराणें । असता नारायण शक्तिहीन ॥१॥ 
कीर्तीविण नाहीं नामाचा डांगोरा | येर कां इतरां वाणीत ना ॥ध्रु.॥ 
तरि च ह्मणा तो आहे चिरंजीव । केलियाचा जीव सुखीं गुण ॥२॥ 
चांगलेपण हें निरुपायता अंगीं । बाणलें श्रीरंगा ह्ृणऊनि ॥३॥ 
तरि च हा थोर सांगितलें करी । अभिमान हरीपाशीं नाहीं ॥४॥ 
तुका ह्मणे तरि करिती याची सेवा । देवापाशीं हेवा नाहीं कुडें ॥५॥ 


अविट हें क्षीर हरिकथा माउली । सेविती सेविली वैष्णवजनीं ॥१॥ 
अमृत राहिलें लाजोनि माघारें । येणें रसें थोरें ब्रह्मानंदे ॥ध्रु.॥ 

पतित पातकी पावनपंगती । चतुर्भुज होती देवाऐसे ॥२॥ 

सर्व सुखें तया मोहोरती ठाया । जेथें दाटणी या वैष्णवांची ॥३॥ 
निर्गुण हें सोंग धरिलें गुणवंत । धरूनियां प्रीत गाये नाचे ॥४॥ 

तुका ह्मणे केलीं साधनें गाळणी । सुलभ कीर्तनीं होऊनी ठेला ॥५॥ 


संसारसोहळे भोगितां सकळ । भक्तां त्याचें बळ विटोबाचें ॥१॥ 
भय चिंता धाक न मनिती मनीं । भक्तां चक्रपाणि सांभाळीत ॥ध्रु.॥ 
पापपुण्य त्यांचें धरू न शके अंग । भक्तांसी श्रीरंग सर्वभावे ॥२॥ 
नव्हती ते मुक्त आवडे संसार । देव भक्तां भार सर्व वाहे ॥३॥ 
तुका ह्मणे देव भक्तां वेळाईत । भक्त ते निश्चिंत त्याचियानें ॥४॥ 


देवासी अवतार भक्तांसी संसार । दोहींचा विचार एकपणें ॥१॥ 
भक्तांसी सोहळे देवाचिया अंगें । देव त्यांच्या संगें सुख भोगी ॥ध्रु.॥ 
देवें भक्तां रूप दिलासे आकार | भक्तीं त्याचा पार वाखाणिला ॥२॥ 
एका अंगीं दोन्ही जालीं हीं निर्माण | देवभक्तपण स्वामिसेवा ॥३॥ 
तुका ह्मणे येथें नाहीं भिन्नभाव । भक्त तो चि देव देव भक्त ॥४॥ 


हुंबरती गाये तयांकडे कान । कैवल्यनिधान देउनि ठाके ॥१॥ 
गोपाळांची पूजा उच्छिष्ट कवळी । तेणें वनमाळी सुखावला ॥ध्रु.॥ 
चोरोनियां खाये दुध दहीं लोणी । भावें चक्रपाणि गोविला तो ॥२॥ 
निष्काम तो जाला कामासी लंपट । गोपिकांची वाट पाहात बैसे ॥३॥ 
जगदानी इच्छी तुळसीएकदळ । भावाचा सकळ विकिला तो ॥४॥ 
तुका ह्मणे हें चि चैतन्यें सावळें । व्यापुनि निराळें राहिलेंसे ॥५॥ 


समर्थासी नाहीं वर्णावर्णभेद । सामग्री ते सर्व सिध्द घरीं ॥१॥ 
आदराचे ठायीं बहु च आदर । मागितले फार तेथें वाढी ॥ध्रु.॥ 

न ह्मणे सोइरा सुहुर्द आवश्यक । राजा आणि रंक सारिखा चि ॥३॥ 
भाव देखे तेथें करी लडबड । जडा राखे जड निराळे चि ॥३॥ 
कोणी न विसंभे याचकाचा ठाव । विनवुनी देव शंका फेडी ॥४॥ 
तुका ह्मणे पोट भरुनी उरवी । धालें ऐसें दावी अनुभवें ॥५॥ 


आले भरा केणें । येरझार चुके जेणें ॥१॥ 
उभें केलें विटेवरी । पेंठ इनाम पंढरी ॥ध्रु.॥ 
वाहाती मारग । अवघें मोहोरलें जग ॥२॥ 
तुका ह्मणे माप । खरें आणा माझे बाप ॥३॥ 


लक्ष्मीवल्लभा । दिनानाथा पद्यनाभा ॥१॥ 

सुख वसे तुझे पायीं । मज ठेवीं ते चि ठायीं ॥ध्रु.॥ 
माझी अल्प हे वासना। तूं तो उदाराचा राणा ॥२॥ 
तुका ह्मणे भोगें । पीडा केली धांव वेगें ॥३॥ 


करीं ऐसें जागें । वेळोवेळां पायां लागें ॥१॥ 
प्रेम झोंबो कंठीं । देह धरणिये लोटीं ॥ध्रु.॥ 
राहे लोकाचार पडे अवघा विसर ॥२॥ 

तुका ह्मणे ध्यावें । तुज विभीचारभावें ॥३॥ 


टाळ दिडी हातीं । वैकुंठींचे सांगाती ॥१॥ 
जाल तरी कोणा जा गा । करा सिदोरी ते वेगा ॥ध्रु.॥ 
जाती सादावीत । तेथें असों द्यावे चित्त ॥२॥ 


तुका ह्मणे बोल । जाती बोलत विठ्ठल ॥३॥ 


वांयां जातों देवा । नेणें भक्ती करूं सेवा ॥१॥ 

आतां जोडोनियां हात । उभा राहिलों निवांत ॥ध्रु.॥ 
करावें तें काय। न कळें अवलोकितों पाय ॥२॥ 
तुका ह्मणे दान । दिलें पदरीं घेईन ॥३॥ 


जीव खादला देवत । माझा येणें महाभूते । झोंबलें निरुतें । कांहीं करितां न सुटे ॥१॥ 
आतां करूं काय । न चले करितां उपाय । तुह्या आह्यां सय । विघडाविघड केली ॥ध्रु.॥ 
बोलतां दुश्चिती । मी वो पडियेलें भ्रांती । आठव हा चित्तीं । न ये ह्मणतां मी माझें ॥२॥ 
भलतें चि चावळे । जना अवघिया वेगळे । नाठवती बाळें । आपपर सारिखें ॥३॥ 

नका बोलों सये । मज वचन न साहे। बैसाल त्या राहें । उग्या वाचा खुंटोनी ॥४॥ 

तुह्यां आह्यां भेटी । नाहीं जाली जीवेंसाटीं । तुका ह्मणे दृष्टी । पाहा जवळी आहे तों ॥५॥ 


जींवीचा जिव्हाळा । पाहों आपुलिया डोळां ॥१॥ 
आह्यां विठ्ठल एक देव । येर अवघे चि वाव ॥ध्रु.॥ 
पुंडलिकाचे पाठीं। उभा हात ठेवुनि कटी ॥२॥ 
तुका ह्मणे चित्तीं । वाहूं रखुमाईचा पती ॥३॥ 


माझें आराधन । पंढरपुरींचे निधान ॥१॥ 

तया एकाविण दुर्जे । कांहीं नेणें पंढरीराजें ॥ध्रु.॥ 
दास विठ्ठलाचा । अंकित अंकिला ठायींचा ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां । नव्हे पालट सर्वथा ॥३॥ 


आतां आह्यां हें चि काम । न विसंभावें तुझें नाम । वाहुनियां टाळी । प्रेमसुखें नाचावें ॥१॥ 
अवघी जाली आराणूक । मागें पुढें सकळिक । त्रिपुटीचें दुःख । प्रारब्ध सारिलें ॥ध्रु.॥ 
गोदातटें निर्मळें | देव देवांचीं देवळें । संत महंत मेळें । दिवस जाय सुखाचा ॥२॥ 

तुका ह्मणे पंढरीनाथा । आणिक नाहीं मज चिंता । योगक्षेम माथां । भार तुझ्या घातला ॥३॥ 


चोरटे सुर्ने मारिले टाळे । केंउं करी परि न संडी चाळे ॥१॥ 
ऐसें एक दुराचारी गा देवा । आपुलिया जीवा घात करी ॥ध्रु.॥ 
नाक गेलें तरि लाज ना विचार । हिंडे फजितखोर दारोदारीं ॥२॥ 


तुका ह्मणे कर्म बळिवंत गाढें । नेदी तया पुढेंमागे सरो ॥३॥ 


मुनि मुक्त जाले भेणें गर्भवासा । आह्यां विष्णुदासा सुलभ तो ॥१॥ 
अवघा चि संसार केला ब्रह्मरूप । विठ्ठलस्वरूप ह्मणोनियां ॥ध्रु.॥ 
पुराणीं उपदेश साधन उद्गट । आह्यां सोपी वाट वैकुंठींची ॥२॥ 
तुका ह्मणे जनां सकळांसहित । घेऊं अखंडित प्रेमसुख ॥२॥ 


न करावी स्तुति माझी संतजनीं । होईल या वचनीं अभिमान ॥१॥ 
भारें भवनदी नुतरवे पार । दुरावती दूर तुमचे पाय ॥२॥ 
तुका ह्मणे गर्व पुरवील पाठी । होईल माझ्या तुटी विठोबाची ॥३॥ 


तुमचिये दासींचा दास करूनि ठेवा । आशीर्वाद द्यावा हा चि मज ॥१॥ 
नवविधा काय बोलिली जे भक्ती । घ्यावी माझ्या हातीं संतजनीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुमच्या पायांच्या आधारें। उत्तरेन खरें भवनदी ॥३॥ 


चोर टेंकाचे निघाले चोरी । आपलें तैसें पारखे घरीं ॥१॥ 

नाहीं नफा नागवे आपण | गमाविले कान हात पाय ॥ध्रु.॥ 
बुध्दिहीन नये कांहीं चि कारणा । तयासवें जाणा तें चि सुख ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाहीं ठाउकें वर्म । तयासी कर्म वोडवलें ॥३॥ 


समर्थाचे बाळ कीविलवाणें दिसे । तरी कोणा हांसे जन देवा ॥१॥ 
अवगुणी जरी जालें तें वोंगळ । करावा सांभाळ लागे त्याचा ॥२॥ 
तुका ह्मणे तैसा मी एक पतित । परि मुद्रांकित जालों तुझा ॥३॥ 


गाढवाचे अंगीं चंदनाची उटी । राख तया तेणें केलीसे भेटी ॥१॥ 
सहज गुण जयाचे देहीं । पालट कांहीं नव्हे तया ॥ध्रु.॥ 

माकडाचे गळां मोलाचा मणि । घातला चावुनी टाकी थुंकोनि ॥२॥ 
तुका ह्मणे खळा नावडे हित । अविद्या वाढवी आपुलें मत ॥३॥ 


नेणे सुर्ने चोर पाहुणा मागता । देखून भलता भुंकतसे ॥१॥ 
शिकविलें कांहीं न चले तया । बोलियेले वांयां बोल जाती ॥ध्रु.॥ 
क्षीर ओकुनियां खाय अमंगळ । आपुली ते ढाळ जाऊं नेदी ॥२॥ 


वंदूं निंदूं काय दुराचार । खळाचा विचार तुका ह्मणे ॥३॥ 


जन मानविलें वरी बाहयात्कारीं । तैसा मी अंतरीं नाहीं जालों ॥१॥ 
ह्मणउनी पंढरीनाथा वाटतसे चिंता । प्रगट बोलतां लाज वाटे ॥ध्रु.॥ 
संतां ब्रह्मरूप जालें अवघें जन । ते माझे अवगुण न देखती ॥२॥ 

तुका ह्मणे मी तों आपणांसी ठावा । आहें बरा देवा जैसा तैसा ॥३॥ 


काम क्रोध माझे जीताती शरीरीं । कोवळें तें वरी बोलतसें ॥१॥ 

कैसा सरतां जालों तुझ्या पायीं । पांडुरंगा कांहीं न कळे हें ॥ध्रु.॥ 
पुराणींची ग्वाही वदतील संत । तैसें नाहीं चित्त शुध्द जालें ॥२॥ 
तुका ह्मणे मज आणूनि अनुभवा । दाखवीं हें देवा साच खरें ॥३॥ 


स्तुति करीं जैसा नाहीं अधिकार । न कळे विचार योग्यतेचा ॥१॥ 
तुमचें मी दास संतांचें दुर्बळ । करूनि सांभाळ राखा पायीं ॥ध्रु.॥ 
रामकृष्णहरि मंत्र उच्चारणा । आवडी चरणां विठोबाच्या ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुमचें सेवितों उच्छिष्ट | क्षमा करीं धीट होऊनियां ॥३॥ 


बहु दूरवरी । वेठी ओझें होतें शिरीं ॥१॥ 
आतां उतरला भार । तुह्लीं केला अंगीकार ॥ध्रु.॥ 
बहु काकुलती । आलों मार्गे किती ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा । आजि सफळ जाली सेवा ॥३॥ 


पाईक - अभंग 


पाईकपणें जोतिला सिध्दांत । सुर धरी मात वचन चित्तीं ॥१॥ 
पाइकावांचून नव्हे कधीं सुख । प्रजांमध्यें दुःख न सरे पीडा ॥ध्रु.॥ 
तरि व्हावें पाईक जिवाचा उदार । सकळ त्यांचा भार स्वामी वाहे ॥२॥ 
पाइकीचें सुख जयां नाहीं ठावें । धिग त्यांनीं ज्यावें वांयांविण ॥३॥ 
तुका ह्मणे एका क्षणांचा करार । पाईक अपार सुख भोगी ॥४॥ 


पाइकीचें सुख पाइकासी ठावें । ह्मणोनियां जीवें केली साटीं ॥१॥ 
येतां गोळया बाण साहिले भडमार । वर्षातां अपार वृष्टि वरी ॥ध्रु.॥ 
स्वामीपुढें व्हावे पडतां भांडण । मग त्या मंडन शोभा दावी ॥२॥ 


पाइकांनीं सुख भोगिलें अपार । शुध्द आणि धीर अंतर्बाहीं ॥३॥ 
तुका ह्मणे या सिध्दांताच्या खुणा । जाणे तो शाहाणा करी तो भोगी ॥४॥ 


पाईक जो जाणे पाइकींनीं भाव । लाग पगगें ठाव चोरवाट ॥१॥ 
आपणां राखोनि ठकावें आणीक । घ्यावें सकळीक हरूनियां ॥ध्रु.॥ 
येऊं नेदी लाग लागों नेदी माग । पाईक त्या जग स्वामी मानी ॥२॥ 
ऐसें जन केलें पाइकें पाईक । जया कोणी भीक न घलिती ॥३॥ 
तुका ह्मणे ऐसे जयाचे पाईक । बळिया तो नाइक त्रैलोकींचा ॥४॥ 


पाइकांनीं पंथ चालविल्या वाटा | पारख्याचा सांटा मोडोनियां ॥१॥ 
पारखिये ठायीं घेउनियां खाणें । आपलें तें जन राखियेलें ॥ध्रु.॥ 
आधारेंविण जें बोलतां चावळे । आपलें तें कळे नव्हे ऐसें ॥२॥ 
सांडितां मारग मारिती पाईक । आणिकांसी शीक लागावया ॥३॥ 
तुका ह्मणे विश्वा घेऊनि विश्वास । पाईक तयास सुख देती ॥४॥ 


पाईक तो प्रजा राखोनियां कुळ । पारखिया मूळ छेदी दुष्टा ॥१॥ 

तो एक पाईक पाइकां नाईक । भाव सकळीक स्वामिकाजीं ॥ध्रु.॥ 
तृणवत तनु सोनें ज्या पाषाण । पाइका त्या भिन्न नाहीं स्वामी ॥२॥ 
विशवासावांचूनि पाइकासी मोल । नाहीं मिथ्या बोल बोलिलिया ॥३॥ 
तुका ह्मणे नये स्वामी उणेपण । पाइका जतन करी त्यासी ॥४॥ 


धनी ज्या पाइका मानितो आपण । तया भितें जन सकळीक ॥१॥ 
जिवाचे उदार शोभती पाईक । मिरवती नाईक मुगुटमणि ॥ध्रु.॥ 
आपुलिया सत्ता स्वामीचे वैभव । भोगिती गौरव सकळ सुख ॥२॥ 
कमाइचीं हीणें पडिलीं उदंडें । नाहीं तयां खंड येती जाती ॥३॥ 
तुका ह्मणे तरि पाइकी च भली । थोडीबहुत केली स्वामिसेवा ॥४॥ 


पाइकपणें खरा मुशारा | पाईक तो खरा पाइकीनें ॥१॥ 

पाईक जाणें मारितें अंग । पाइकासी भंग नाहीं तया ॥ध्रु.॥ 

एके दोहीं घरीं घेतलें खाणें । पाईक तो पणें निवडला ॥२॥ 

करूनि कारण स्वामी यश द्यावें । पाइका त्या नांव खरेपण ॥३॥ 
तुका ह्मणे ठाव पाइकां निराळा । नाहीं स्वामी स्थळा गेल्याविण ॥४॥ 


उंच निंच कैसी पाइकाची वोळी । कोण गांढे बळी निवडिले ॥१॥ 
स्वामिकाजीं एक सर्वस्वें तत्पर । एक ते कुचर आशाबध्द ॥ध्रु.॥ 
प्रसंगावांचूनि आणिती आयुर्भाव । पाईक तो नांव मिरवी वांयां ॥२॥ 
गणतीचे एक उंच निंच फार । तयांमध्यें शूर विरळा थोडे ॥३॥ 
तुका ह्मणे स्वामी जाणे त्यांचा मान । पाईक पाहोन मोल करी ॥४॥ 


एका च स्वामीचे पाईक सकळ । जैसें बळ तैसें मोल तया ॥१॥ 
स्वामिपदीं एकां ठाव उंच स्थळीं । एक तीं निराळीं जवळी दुरी ॥ध्रु.॥ 
हीन कमाईचा हीन आन ठाव । उंचा सर्व भाव उंच पद ॥२॥ 
पाइकपणें तो सर्वत्र सरता । चांग तरी परता गांढया ठाव ॥३॥ 

तुका ह्मणे मरण आहे या सकळां । भेणें अवकळा अभयें मोल ॥४॥ 


प्रजी तो पाईक ओळीचा नाईक । पोटासाटीं एकें जैशीं तैशीं ॥१॥ 
आगळें पाऊल आणिकांसी तरी । पळती माघारीं तोडिजेती ॥ध्रु.॥ 
पाठीवरी घाय ह्मणती फटमर | धडा अंग शूर मान पावे ॥२॥ 
घेईल दरवडा देहा तो पाईक । मारी सकळीक सर्व हरी ॥३॥ 
तुका ह्मणे नव्हे बोलाचें कारण । कमाईचा पण सिध्दी पावे ॥४॥ 


जातीचा पाईक ओळखे पाइका । आदर तो एका त्याचे ठायीं ॥१॥ 
धरितील पोटासाटीं हतियेरें । कळती तीं खरें वेठीचींसीं ॥ध्रु.॥ 
जीताचें तें असे खरें घायडाय । पारखिया काय पाशीं लोपे ॥२॥ 
तुका ह्मणे नमूं देव ह्यूण जना । जालियांच्या खुणा जाणतसों ॥३॥ 
॥॥ 


बुध्दीचा पालट धरा रे कांहीं । मागुता नाहीं मनुष्यदेह ॥१॥ 
आपुल्या हिताचे नव्हती सायास । गृहदाराआसधनवित्त ॥ध्रु.॥ 
अवचितें निधान लागलें हें हातीं । भोगावी विपत्ती गर्भवास ॥२॥ 
यावें जावें पुढें ऐसें चि कारण । भोगावे पतन नरकवास ॥३॥ 
तुका ह्मणे धरीं आठव या देहीं । नाहींतरि कांहीं बरें नव्हे ॥४॥ 


आह्लीं पतितांनीं घालावें सांकडें । तुह्यां लागे कोडें उगवणें ॥१॥ 
आचरतां दोष न धरूं सांभाळ । निवाड उकल तुह्मां हातीं ॥ध्रु.॥ 


न घेतां कवडी करावा कुढावा । पाचारितां देवा नामासाठीं ॥२॥ 
दयासिंधु नाम पतितपावन । हें आह्यां वचन सांपडलें ॥३॥ 
तुका ह्मणे करूं अन्यायाच्या कोटी । कृपावंत पोटीं तूंचि देवा ॥४॥ 


जो भक्तांचा विसावा | उभा पाचारितो धांवा ॥१॥ 

हातीं प्रेमाचे भातुकें । मुखीं घाली कवतुके । भवसिंधू सुखें । उतरी कासे लावूनि ॥ध्रु.॥ 
थोर भक्तांची आस । पाहे भोंवताली वास ॥२॥ 

तुका ह्मणे कृपादानी । फेडी आवडीची धणी ॥३॥ 


अखंड तुझी जया प्रीति । मज दे त्यांची संगति । मग मी कमळापति । तुज नानीं कांटाळा ॥१॥ 
पडोन राहेन ते ठायीं । उगा चि संतांचिये पायीं । न मगे न करीं कांहीं । तुझी आण विठोबा ॥ध्रु.॥ 
तुह्यी आह्यी पीडों ज्यानें । दोन्ही वारती एकानें । बैसलों धरणें । हाका देत दारेशीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे या बोला । चित्त द्यावें बा विठ्ठला । न पाहिजे केला । अवघा माझा आव्हेर ॥३॥ 


पुनीत केलें विष्णुदासीं । संगें आपुलिया दोषी ॥१॥ 

कोण पाहे तयांकडे । वीर विठ्ठलाचे गाढे । अशुभ त्यांपुढें शुभ होउनियां ठाके ॥ध्रु.॥ 
प्रेमसुखाचिया रासी । पाप नाहीं ओखदासी ॥२॥ 

तुका ह्मणे त्यांनीं । केली वैकुंठ मेदिनी ॥३॥ 


जन देव तरी पायां चि पडावें । त्याचिया स्वभावें चाड नाहीं ॥१॥ 
अग्नीचे सौजन्य शीतनिवारण । पालवीं बांधोनि नेतां नये ॥२॥ 
तुका ह्मणे विंचु सर्प नारायण । वंदावे दुरोन शिवों नये ॥३॥ 


भक्त भागवत जीवन्मुक्त संत । महिमा अत्यद्भुत चराचरीं। 

ऐसिया अनंतामाजी तूं अनंत । लीलावेश होत जगत्राता ॥१॥ 

ब्रह्मानंद तुकें तुळे आला तुका । तो हा विश्वसंख्या क्रीडे जनीं ॥ध्रु.॥ 
शास्त्रा श्रेष्ठाचार अविरुध्द क्रिया । तुझी भक्तराया देखियेली । 

देऊनि तिळाजुळी काम्य निषिध्दांसी । विधिविण योगेशी ब्रह्मार्पण ॥२॥ 
संत ग्रहमेळीं जगधंद्या गिळी । पैल उदयाचळीं भानु तुका । 

संत वृंदें तीर्थ गौतमी हरिकथा । तुकया नर सिंहस्ता भेटो आली ॥३॥ 
शांति पतित्रते जाले परिनयन । काम संतर्पण निष्कामता। 

क्षमा क्षमापणें प्रसिध्द प्रथा जगीं । तें तों तुझ्या अंगी मूर्तिमंत ॥४॥ 


दया दिनानाथा तुवा जीवविली । विश्वीं विस्तारली कीर्ति तुझी । 
वेदवाक्यबाहु उभारिला ध्वज । पूजिले देव द्विज सर्वभूतें ॥५॥ 

अधर्म क्षयव्याधि धर्माशी स्पर्शला | तो त्वां उपचारिला अनन्यभक्ति। 
ब्रह्म ऐक्यभावें भक्ति विस्तारिली । वाक्यें सपळ केलीं वेदविहितें ॥६॥ 
देहबुध्दि जात्या अभिमानें वंचलों । तो मी उपेक्षिलों न पाहिजे। 

न घडो याचे पायीं बुध्दीचा व्यभिचार । मागे रामेश्वर रामचंद्र ॥७॥ 


भूत भविष्य कळों यावें वर्तमान । हें तों भाग्यहीन त्यांची जोडी ॥१॥ 
आह्लीं विष्णुदासीं देव ध्यावा चित्तें । होणार तें होतें प्रारब्थें ॥ ध्रु. 
जगरूढीसाटीं घातलें दुकान । जातो नारायण अंतरोनि ॥२॥ 

तुका ह्मणे हा हो प्रपंच गाढा । थोरली ते पीडा रिध्दिसिध्दी ॥३॥ 


॥घोंगडयाचे अभंग-॥॥ 


ठकिलें काळा मारिली दडी । दिली कुडी टाकोनियां ॥१॥ 
पांघुरलों बहु काळें । घोंगडें बळें सांडवलें ॥ध्रु.॥ 

नये ऐसा लाग वरी । परते दुरी लपालें ॥ ॥ 

तुका ह्मणे आड सेवा । लाविला हेवा धांदली ॥३॥ 


घोंगडियांचा पालट केला । मुलांमुलां आपुल्यांत ॥१॥ 
कान्होबा तो मी च दिसें । लाविलें पिसें संवगडियां ॥ध्रु.॥ 
तो बोले मी उगाच बैसें । आनारिसें न दिसे ॥२॥ 

तुका ह्मणे दिलें सोंग । नेदी वेंग जाऊं देऊं ॥३॥ 


खेळों लागलों सुरकवडी । माझी घोंगडी हारपली ॥१॥ 
कान्होबाचे पडिलों गळां । घेई गोपाळा देई झाडा ॥ध्रु.॥ 
मी तों हागे उघडा जालों । अवघ्या आलों बाहेरी ॥२॥ 
तुका ह्मणे बुध्दि काची । नाहीं ठायींची मजपाशीं ॥३॥ 


घोंगडियांची एकी राशी । त्याचपाशीं तें ही होतें ॥१॥ 
माझियाचा माग दावा | केला गोवा उगवों द्या ॥ध्रु.॥ 
व्हावें ऐसें निसंतान । घेइन आन तुजपाशीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे लाहाण मोठा । सांड ताठा हा देवा ॥३॥ 


नाहीं तुझे उगा पडत गळां । पुढें गोपाळा जाऊं नको ॥१॥ 
चाहाड तुझे दाविन घरीं । बोलण्या उरी नाहीं ऐसी ॥ध्रु.॥ 
तुह्या आह्यां पडदा होता । सरला आतां सरोबरी ॥२॥ 
तुका ह्मणे उरती गोठी । पडिली मिठी न सुटे ॥३॥ 


तुह्या आह्यां उरी तोंवरी । जनाचारी ऐसें तैसी ॥१॥ 
माझें घोंगडें टाकुन देई । एके ठायीं मग असों ॥ध्रु.॥ 
विरोधानें पडे तुटी । कपट पोटीं नसावें ॥२॥ 

तुका ह्मणे तूं जाणता हरी । मज वेव्हारीं बोलविसी ॥३॥ 


मुळींचा तुह्या लागला चाळा । तो गोपाळा न संडा ॥१॥ 

घ्यावें त्याचें देणें चि नाहीं । ये चि वाहि देखतसों ॥ध्रु.॥ 

माझी तरी घोंगडी मोठी । गांडीची लंगोटी सोडिस ना ॥२॥ 
तुका ह्मणे म्यां सांडिली आशा । हुंगिला फांसा येथुनियां ॥३॥ 


घोंगडियास घातली मिठी । न सोडी साटी केली जीवें ॥१॥ 

हा गे चोर धरा धांवा कोणी । घरांत राहाटे चहूं कोणी ॥ध्रु.॥ 
नोळखवे म्यां धरिला हातीं । देहयादिप माय लाविली वाती ॥२॥ 
न पावे धांवणें मारितो हाका | जनाचारीं तुका नागवला ॥३॥ 


आतां मी देवा पांघरों काई | भिकेचें तें ही उरे चि ना ॥१॥ 
सदैव दुबळे नेणें चोर । देखोनि सुनाट फोडितो घर ॥ध्रु.॥ 
नाहीं मजपाशीं फुटकी फोडी । पांचांनीं घोंगडी दिली होती ॥२॥ 
तुका ह्मणे जना वेगळें जालें । एक चि नेलें एकल्याचें ॥३॥ 


मी माझें करित होतों जतन । भीतरिल्या चोरें घेतलें खार्ने ॥१॥ 
मज आल्याविण आधीं च होता । मज न कळतां मज माजी ॥ध्रु.॥ 
घोंगडें नेलें घोंगडे नेलें । उघडें केलें उघडे चि ॥२॥ 

तुका ह्मणे चोरटा चि जाला साव । सहज चि न्याय नाहीं तेथें ॥३॥ 


घोंगडें नेलें सांगों मी कोणा । दुबळें माझें नाणीत मना ॥१॥ 


पुढें ते मज न मिळे आतां । जवळी सत्ता दाम नाहीं ॥ध्रु.॥ 
सेटे महाजन ऐका कोणी । घोंगडियाची करा शोधणी ॥२॥ 
घोंगडियाचा करा बोभाट । तुका ह्मणे जंव भरला हाट ॥३॥ 


माझें घोंगडे पडिलें ठायीं । माग तया पायीं सांपडला ॥१॥ 

चोर तो भला चोर तो भला । पाठिसी घातला पुंडलिकें ॥ध्रु.॥ 

चोर कुठोरि एके चि ठायीं । वेगळें पाहावें नलगेच कांहीं ॥२॥ 

आणिकांचीं ही चोरलीं आधीं । माझें तयामधीं मेळविलें ॥३॥ 

आपल्या आपण शोधिलें तींहीं । करीन मी ही ते चि परी ॥४॥ 

तुका ह्मणे माझें हित चि जालें । फाटके जाउन धडकें चि आलें ॥५॥ ॥॥ 


सर्प भुलोन गुंतला नादा । गारुडियें फांदां घातलासे| 

हिंडवुनि पोट भरी दारोदारीं । कोंडुनि पेटारी असेरया ॥१॥ 

तैसी परी मज जाली पांडुरंगा । गुंतलो तो मी गा सोडीं आतां । 
माझें मज कांहीं न चलेसें जालें । कृपा तुज न करितां ॥ध्रु.॥ 
आविसें मिनु लावियला गळीं । भक्ष तो गिळी म्हणउनियां । 
काढूनि बाहेरी प्राण घेऊं पाहे । तेथे बापुमाये कवण रया ॥२॥ 
पक्षी पिलयां पातलें आशा । देखोनियां फांसा गुंते बळें । 

मरण नेणें माया धांवोनि वोसरे | जीवित्व ना जालीं बाळें ॥३॥ 
गोडपणें मासी गुंतली लिगाडीं । सांपडे फडफडी अधिकाअधिक । 
तुका म्हणे प्राण घेतला आशा । पंढरीनिवासा धाव घालीं ॥४॥ 


यातिहीन मज काय तो अभिमान । मानी तुज जन नारायणा ॥१॥ 
काय सुख मज तयाची हे खंती । आपुलाला घेती गुणभाव ॥ध्रु.॥ 
द्रव्यामुळे माथां वाहियेली चिंधी । होन जयामधीं होता गांठी ॥२॥ 
तुका ह्मणे जन वंदितो वेगळा । मजसी दुर्बळा काय चाड ॥३॥ 


शीतळ साउली आमुची माउली । विठाई वोळली प्रेमपान्हा ॥१॥ 
जाऊनि वोसंगा वोरस । लागलें तें इच्छे पीइन वरी ॥ध्रु.॥ 

कृपा तनु माझा सांभाळी दुभूनि । अमृतजीवनी लोटलीसे ॥२॥ 
आनंदाचा ठाव नाहीं माझा चित्तीं । सागर तो किती उपमेसी ॥३॥ 
सैर जाये पडे तयेसी सांकडे । सांभाळीत पुढें मागे आस ॥४॥ 
तुका ह्मणे चिंता कैसी ते मी नेणें । लडिवाळ तान्हें विठाईचें ॥५॥ 


रामचरित्र - अभंग ॥॥ 


रामा वनवास । तेणें वसे सर्व देश ॥१॥ 

केलें नामाचे जतन । समर्थ तो नव्हे भिन्न ॥ध्रु.॥ 
वनांतरीं रडे । ऐसे पुराणीं पवाडे ॥२॥ 

तुका ह्मणें क्रषिनेम । ऐसा कळोनि कां भ्रम ॥३॥ 


राम ह्मणे ग्रासोग्रासीं । तो चि जेविला उपवासी ॥१॥ 
धन्यधन्य तें शरीर । तीर्थांब्रतांचे माहेर ॥ध्रु.॥| 

राम ह्मणे करितां धंदा । सुखसमाधि त्या सदा ॥२॥ 
राम ह्मणे वाटे चाली । यज्ञ पाउलापाउलीं ॥३॥ 

राम ह्मणें भोगीं त्यागीं । कर्म न लिंपे त्या अंगीं ॥४॥ 
ऐसा राम जपे नित्य । तुका ह्मणे जीवन्मुक्त ॥५॥ 


तारी ऐसे जड । उदकावरी जो दगड ॥१॥ 

तो हान करी तें काई । कां रे लीन नव्हां पायीं ॥ध्रु.॥ 
सीळा मनुष्य जाली| ज्याच्या चरणाचे चाली ॥२॥ 
वानरां हातीं लंका | घेवविली ह्मणे तुका ॥३॥ 


राम ह्मणतां राम चि होइजे । पदीं बैसोन पदवी घेइजे ॥१॥ 
ऐसें सुख वचनीं आहे । विश्वासें अनुभव पाहें ॥ध्रु.॥ 
रामरसाचिया चवी । आन रस रुचती केवीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे चाखोनि सांगे । मज अनुभव आहे अंगें ॥३॥ 


रामराम उत्तम अक्षरें । कंठीं धरिलीं आपण शंकरें ॥१॥ 

कैसीं तारक उत्तम तिहीं लोकां । हळाहळ शीतळ केलें शिवा देखा ॥ध्रु.॥ 
हा चि मंत्र उपदेश भवानी । तिच्या चुकल्या गर्भादियोनि ॥२॥ 

जुन्हाट नागर नीच नवें । तुका ह्मणें म्यां धरिलें जीवें भावें ॥३॥ 


राम ह्मणतां तरे जाणता अणतां । हो का यातिभलता कुळहीन ॥१॥ 
राम ह्मणतां न लगे आणीक सायास । केले महा दोष तेही जळती ॥ध्रु.॥ 
राम ह्मणे तया जवळी नये भूत । कैचा यमदूत ह्मणतां राम ॥२॥ 


राम म्हणतां तरे भवसिंधुपार । चुके वेरझार म्हणतां राम ॥३॥ 
तुका ह्मणें हें सुखाचें हें साधन । सेवीं अमृतपान एका भावें ॥४॥ 


पैल आला राम रावणासी सांगती । काय निदसुरा निजलासी भूपति ॥१॥ 
अवघें लंकेमाजी जाले रामाचे दूत । व्यापिले सर्वत्र बाहेरी भीतरी आंत ॥ध्रु.॥ 
अवघे अंगलग तुझे वधियेले वीर । होई शरणागत किंवा युध्दासी सादर ॥२॥ 
तुका म्हणे ऐक्या भावें रामेसी भेटी । करूनि घेई आतां संवंघेसी तुटी ॥३॥ 


समरंगणा आला । रामें रावण देखिला ॥१॥ 

कैसे भीडतील दोन्ही । नांव सारुनियां रणीं ॥ध्रु.॥ 
प्रेमसुखाचें संधान । बाणें निवारिती बाण ॥२॥ 
तुकयास्वामी रघुनाथ । वर्म जाणोनि केली मात ॥३॥ 


केला रावणाचा वध । अवघा तोडिला संबंध ॥१॥ 
लंकाराज्यें बिभीषणा । केली चिरकाळ स्थापना ॥ध्रु.॥ 
उदार्याची सीमा । काय वर्णू रघुरामा ॥२॥ 

तुका ह्मणे माझा दाता । रामें सोडविली सीता ॥३॥ 


रामरूप केली । रामें कौसल्या माउली ॥१॥ 

राम राहिला मानसीं । ध्यानीं चिंतनीं जयासी | 
राम होय त्यासी । संदेह नाहीं हा भरवसा ॥ध्रु.॥ 
अयोध्येचे लोक । राम जाले सकळीक ॥२॥ 
स्मरतां जानकी । रामरूप जाले कपि ॥३॥ 
रावणेसी लंका। राम आपण जाला देखा ॥४॥ 

ऐसा नित्य राम ध्याय । तुका वंदी त्याचे पाय ॥५॥ 


आनंदले लोक नरनारी परिवार । शंखभेरीतुरें वाद्यांचे गजर ॥१॥ 

आनंद जाला अयोध्येसी आले रघुनाथ । अवघा जेजेकार आळंगिला भरत ॥ध्रु.॥ 
करिती अक्षवाणें ओवाळिती रघुवीरा । लक्ष्मीसहित लक्ष्मण दुसरा ॥२॥ 

जालें रामराज्य आनंदलीं सकळें । तुका ह्मणे गाईवत्सें नरनारीबाळें ॥३॥ 


जालें रामराज्य काय उणें आम्हांसी । धरणी धरी पीक गाई वोळल्या हसी ॥१॥ 


राम वेळोवेळां आम्ही गाऊं ओविये। दळितां कांडितां जेवितां गे बाइये ॥ध्रु.॥ 
स्वप्नीं ही दुःख कोणी न देखे डोळां । नामाच्या गजरें भय सुटलें काळा ॥२॥ 
तुका ह्मणे रामें सुख दिलें आपुलें । तयां गर्भवासीं येणें जाणें खुंटलें ॥३॥ 


अहल्या जेणें तारिली रामें । गणिका परलोका नेली नामें ॥१॥ 
रामहरे रघुराजहरे | रामहरे महाराजहरे ॥ध्रु.॥ 

कंठ शीतळ जपतां शूळपाणी । राम जपतां अविनाश भवाणी ॥२॥ 
तारकमंत्रश्रवण काशी । नाम जपतां वाल्मीक क्रषि ॥३॥ 

नाम जपें बीज मंत्र नळा । सिंधु तरती ज्याच्या प्रतापे शिळा ॥४॥ 
नामजप जीवन मुनिजना ॥ तुकयास्वामी रघुनंदना ॥५॥ 


मी तों अल्प मतिहीन । काय वर्णू तुझे गुण । उदकीं तारिले पाषाण । हें महिमान नामाचें ॥१॥ 
नाम चांगलें चांगलें । माझे कंठीं राहो भलें । कपिकुळ उध्दरिलें । मुक्त केलें राक्षसां ॥ध्रु.॥ 
द्रोणागिरि कपिहातीं । आणविला सीतापती । थोर केली ख्याति । भरतभेटीसमयीं ॥२॥ 
शिळा होती मनुष्य जाली । थोर कीर्ति वाखाणिली । लंका दहन केली । हनुमंते काशानें ॥३॥ 
राम जानकीजीवन । योगियांचे निजध्यान । राम राजीवलोचन । तुका चरण वंदितो ॥४॥ ॥॥ 


श्लोकरूपी अभंग - ॥६॥ 


तुजवाचुनी मागणें काय कोणा | महीमंडळीं विश्वव्यापकजना । 
जीवभावना पुरवूं कोण जाणे । तुजवांचुनी होत कां रावराणे ॥१॥ 

नसे मोक्षदाता तिहींमाजि लोकां । भवतारकु तूजवांचुनि एका | 

मनीं मानसीं चिंतितां रूपनाम । पळे पाप ताप भयें नास काम ॥२॥ 
हरी नाम हें साच तुझें पुराणीं । हरीहातिचें काळगर्भादियोनी । 

करूं मुखवाणी कैसी देशघडी । तुजवांचुनि वाणितां व्यर्थ गोडी ॥३॥ 
भवभंजना व्यापक लोक तिन्ही | तुज वाणितां श्रमला शेषफणी । 

असो भावें जीव तुझ्या सर्व पायीं । दुर्जे मागणें आणीक व्यर्थ काई ॥४॥ 
दिनानाथ हे साक्ष तूझी जनासी । दिनें तारिलीं पातकी थोर दोषी । 
तुका राहिला पार्यि तो राख देव। असें मागतसे तुझी चरणसेवा ॥५॥ 


उभा भींवरेच्या तिरी राहिलाहे । असे सन्मुख दक्षिणे मूख वाहे । 
महापातकांसी पळ कांप थोर । कैसे गर्जती घोष हे नामवीर ॥१॥ 
गुणगंभीर हा धीर हास्यमुख । वदे वदनीं अमृत सर्वसुख । 

लागलें मुनिवरां गोड चित्तीं । देहभावना तुटलियासि खंती ॥२॥ 


ठसा घातला ये भूमिमाजी थोर । इच्छादाना हा द्यावयासी उदार । 

जया वोळगती सिध्दे सर्वठायीं । तुझें नाम हें चांगलें गे विठाई ॥३॥ 
असे उघडा हा विटेवरि उभा । कटसूत्र हें धरुनि भक्तिलोभा । 

पुढें वाट दावी भवसागराची । विठो माउली हे सिध्दसाधकांची ॥४॥ 
करा वेगु हा धरा पंथ आधीं । जया पार नाहीं सुखा तें च साधीं । 

म्हणे तुका पंढरीस सर्व आलें । असे विश्व हें जीवनें त्याचि ज्यालें ॥५॥ 


धना गुंतलें चित्त माझें मुरारी । मन घेउनी हिंडवी दारोदारी । 

मरे हिंडतां न पुरे यासि कांहीं । मही ठेंगणी परी तें तृप्त नाहीं ॥१॥ 

न दिसे शुध्द पाहातां निजमती । पुढें पडिलों इंद्रियां थोर घातीं । 
जिवा नास त्या संगती दंड बेडी । हरी शीघ्र या दुष्टसंगासि तोडीं ॥२॥ 
असीं आणिकें काय सांगों अनंता । मोहो पापिणी दुष्टमायाममता । 
क्रोध काम यातना थोर करी । तुजवांचुनी सोडवी कोण हरी ॥३॥ 
निज देखतां निज हे दूरि जाये । निद्रा आळस दंभ यी भीत आहे । 
तयां वस्ति देहीं नको देउं देवा । तुजवांचुनी आणिक नास्ति हेवा ॥४॥ 
करीं घात पात शंका लाज थोरी । असे सत्य भाव बहू भक्ति दूरी | 
नको मोकलूं दीनबंधु अनाथा । तुका वीनवी ठेवुनी पायि माथा ॥५॥ 


पैल सांवळे तेज पुंजाळ कैसें । सिरीं तुर्बिलीं साजिरीं मोरवीसें । 

हरे त्यासि रे देखतां ताप माया । भजा रे भजा यादव योगिराया ॥१॥ 
जया कामिनी लुब्धल्या सहस्त्रसोळा । सुकुमार या गोपिका दिव्य बाळा । 
शोभे मध्यभागीं कळा चंद्रकोटी । रुपा मीनली साजिरी माळकंठीं ॥२॥ 
असे यादवां श्रेष्ठ हा चक्रपाणी । जया वंदिती कोटि तेहतीस तीन्ही । 
महाकाळ हे कांपती दैत्य ज्यासी । पाहा सांवळे रूप हें पापनासी ॥३॥ 
कसीं पाउले साजिरीं कुंकुमाचीं। कसी वीट हे लाधली दैवांची। 

जया चिंतितां अग्नि हा शांति नीवे। धरा मानसीं आपला देहभाव ॥४॥ 
मुनी देखतां मूख हें चित्त ध्याय। देह मांडला भाव हा बापमाय| 

तुक्या लागलें मानसीं देवपीसें । चित्त चोरटें सांवळें रूप कैसें ॥५॥ 


असे नांदतु हा हरी सर्वजीवीं । असे व्यापुनी अग्नि हा काष्ठ तेवीं । 

घटीं बिंबलें बिंब हें ठायिठायीं । तया संगती नासु हा त्यासि नाहीं ॥१॥ 
तन वाटितां क्षीर हें होत नाहीं । पशू भक्षितां पालटे तें चि देहीं । 

तया वर्म तो जाणता एक आहे । असे व्यापक व्यापुनी अंतबहि ॥२॥ 


फळ कर्दळीं सेवटीं येत आहे । असे शोधितां पोकळीमाजि काये । 
धीर नाहीं त्ये वाउगे धीग जालें । फळ पुष्पना यत्न व्यर्थ गेले ॥३॥ 
असे नाम हें दर्पणें सिध्द केलें। असे बिंब तें या मळा आहे ठेलें । 
कैसें शुध्द नाहीं दिसे माजिरूप। नका वाढवूं सीण हा पुण्यपाप ॥४॥ 
करा वर्म ठावें नका सोंग वांयां। तुका वीनवीतो पडों काय पायां । 
तुज पुत्र दारा धन वासना हे । मग ऊरलें शेवटीं काय पाहें ॥५॥ 


मना सांडि हे वासना दुष्ट खोडी । मती मानसीं एक हे व्यर्थ गोडी | 

असे हीत माझें तुज कांहीं एक । धरीं विठ्ठलीं प्रेम हें पायि सूख ॥१॥ 

ऐसा सर्वभावें तुज शरण आलों । देहदुःख हें भोगितां फार भ्यालों । 

भवतारितें दूसरें नाहि कोणी । गुरु होत कां देव तेहतीस तीन्ही ॥२॥ 

जना वासना हे धना थोरि आहे । तुज लागली संगती ते चि सोये । 

करीं सर्व संगी परि त्यागु ठायीं । तुका विनवीतो मस्तक ठेवुनि पायीं ॥३॥ ॥६॥ 


सुटायाचा कांहीं पाहातों उपाय । तों हे देखें पाय गोवियेले ॥१॥ 
ऐसिया दुःखाचे सांपडलों संदी । हारपली बुध्दि बळ माझें ॥ध्रु.॥ 
प्रारब्ध क्रियमाण संचिताचें । वोढत ठायींचे आलें साचें ॥२॥ 
विधिनिषेधाचे सांपडलों चपे । एकें एक लोपे निवडेना ॥३॥ 

सारावें तें वाढे त्याचिया चि अंगें । तृष्णेचिया संगें दुःखी जालों ॥४॥ 
तुका ह्मणे आतां करीं सोडवण । सर्वशक्तिहीन जालों देवा ॥५॥ 


भय वाटे पर । न सुटे हा संसार ॥१॥ 

ऐसा पडिलों कांचणी । करीं धांवा ह्मणउनी ॥ध्रु.॥ 
विचारितों कांहीं । तों हें मन हातीं नाहीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा । येथें न पुरे रिघावा ॥३॥ 


येगा येगा पांडुरंगा । घेई उचलुनि वोसंगा ॥१॥ 
ऐसी असोनियां वेसी । दिसतों मी परदेसी ॥ध्रु.॥ 
उगवूनि गोवा । सोडवूनि न्यावें देवा ॥२॥ 

तुज आड कांहीं । बळ करी ऐसें नाहीं ॥३॥ 
तुका ह्मणे हृषीकेशी । काय उशीर लाविसी ॥४॥ 


माझी विठ्ठल माउली । प्रेमें पान्हा पान्हायेली ॥१॥ 
कृवाळूनि लावी स्तनीं । न वजे दुरी जवळूनि ॥ध्रु.॥ 
केली पुरवी आळी । नव्हे निष्ठुर कोंवळी ॥२॥ 
तुका ह्मणे घांस । मुखीं घाली ब्रह्मरस ॥३॥ 


आह्मी उतराई । भाव निरोपूनि पायीं ॥१॥ 

तुह्यी पुरवावी आळी । करावी ते लडिवाळीं ॥ध्रु.॥ 
आमचा हा नेम । तुह्या उचित हा धर्म ॥२॥ 

तुका ह्मणे देवा । जाणों सांगितली सेवा ॥३॥ 


केलें पाप जेणें दिलें आन्मोदन । दोघांसी पतन सारिके चि ॥१॥ 
विष नवनीता विष करी संगें । दुर्जनाच्या त्यागें सर्व हित ॥ध्रु.॥ 
देखिले ओढाळ निघालिया सेता । टाळावें निमित्या थेक ह्यूण ॥२॥ 
तुका ह्मणे जोडे केल्याविण कर्म । देखतां तो श्रम न मानितां ॥३॥ 


विठ्ठल गीतीं विठ्ठल चित्तीं । विठ्ठल विश्रांति भोग जया ॥१॥ 
विठ्ठल आसनीं विठ्ठल शयनीं । विठ्ठल भोजनीं ग्रासोग्रासीं ॥ध्रु.॥ 
विठ्ठल जागृतिस्वप्नी सुषुप्ति । आन दुर्जे नेणती विठ्ठलेंविण ॥२॥ 
भूषण अळंकार सुखाचे प्रकार । विठ्ठल निर्धार जयां नरां ॥३॥ 
तुका ह्मणे ते ही विठ्ठल चि जाले । संकल्प मुराले दुजेपणें ॥४॥ 


दास जालों हरिदासांचा । बुध्दिकायामनेंवाचा ॥१॥ 
तेथें प्रेमाचा सुकाळ । टाळमृदंगकल्लोळ | 

नासे दुष्टबुध्दि सकळ । समाधि हरर्‌£कीत्तनीं ॥ध्रु.॥ 
ऐकतां हरिकथा | भक्ति लागे त्या अभक्तां ॥२॥ 
देखोनि कीर्तनाचा रंग । कैसा उभा पांडुरंग ॥३॥ 

हें सुख ब्रह्मादिकां । ह्मणे नाहीं नाहीं तुका ॥४॥ 


गति अधोगति मनाची युक्ति । मन लावीं एकांतीं साधुसंगें ॥१॥ 
जतन करा जतन करा । धांवतें सैरा ओढाळ तें ॥ध्रु.॥ 

मान अपमान मनाचें लक्षण । लाविलिया ध्यान तें चि करी ॥२॥ 
तुका ह्मणे मन उतरी भवसिंधु । मन करी बंधु चौऱ्याशीचा ॥३॥ 


पंढरीस दुःख न मिळे ओखदा । प्रेमसुख सदा सर्वकाळ ॥१॥ 
पुंडलिकें हाट भरियेली पेंठ । अवघें वैकुंठ आणियेलें ॥ध्रु.॥ 
उदमासी तुटी नाहीं कोणा हानि | घेऊनियां धणी लाभ घेती ॥२॥ 
पुरलें देशासी भरलें सिगेसी । अवघी पंचक्रोशी दुमदुमीत ॥३॥ 
तुका ह्मणे संतां लागलीसे धणी । बैसले राहोनि पंढरीस ॥४॥ 


द्वारकेचें केणें आलें या चि ठाया । पुढें भक्तराया चोजवीत ॥१॥ 
गोविलें विसारें माप केलें खरें । न पाहे माघार अद्यापवरी ॥ध्रु.॥ 
वैष्णव मापार नाहीं जाली सळे । पुढें ही न कळे पार त्याचा ॥२॥ 
लाभ जाला त्यांनीं धरिला तो विचार । आहिक्य परत्र सांटविलें ॥३॥ 
तुका ह्मणे मज मिळाली मजुरी । विश्वास या घरीं संतांचिया ॥४॥ 


सुरवर येती तीर्थे नित्यकाळ । पेंठ त्या निर्मळ चंद्रभागा ॥१॥ 
साक्षभूत नव्हे सांगितली मात । महिमा अत्यद्भुत वर्णवेना ॥ध्रु.॥ 
पंचक्रोशीमाजी रीग नाहीं दोषा । जळती आपैसा अघोर ते ॥२॥ 
निर्विषय नर चतुर्भुज नारी । अवघा घरोघरी ब्रह्मानंदु ॥३॥ 
तुका ह्मणे ज्यापें नाहीं पुष्पलेश । जा रे पंढरीस घेई कोटि ॥४॥ 


विचार नाहीं नर खर तो तैसा । वाहे ज्ञान पाठी भार लगड तैसा ॥१॥ 
वादावाद करणें त्यासी तों च वरी । गुखाडीची चाड सरे तों च बाहेरी ॥ध्रु.॥ 
सौभाग्यसंपन्न हो कां वृध्द प्रतिष्ठ । चिकरूनि सांडी पायां लागली ते विष्ठ ॥२॥ 
नाहीं याति कुळ फांसे ओढी तयासी । तुका ह्मणे काय मुद्रासोंग जाळिसी ॥३॥ 


देव होसी तरी आणिकांतें करिसी । संदेह येविशीं करणें न लगे ॥१॥ 
दुष्ट होसी तरी अणिकांतें करिसी । संदेह येविशीं करणें न लगे ॥२॥ 
तुका ह्मणे जें दर्पणी बिंबलें । तें तया बाणलें निश्चयेसीं ॥३॥ 


कलिधर्म मागें सांगितले संतीं । आचार सांडिती द्विजलोक ॥१॥ 

ते चि कळों आतां येतसे प्रचिती । अधर्मा टेंकती धर्म नव्हे ॥ध्रु.॥ 
तप व्रत करितां लागती सायास । पाळितां पिंडास गोड वाटे ॥२॥ 
देव ह्मणऊनी न येती देऊळा । संसारा वेगळा तरी कां नव्हे ॥३॥ 
तुका ह्मणे मज धरितां गुमान । ऐसे कोणी जन नरका जाती ॥४॥ 


नमो विष्णुविश्वरूपा मायबापा । अपरा अमुपा पांडुरंगा ॥१॥ 
विनवितों रंक दास मी सेवक । वचन तें एक आइकावें ॥ध्रु.॥ 

तुझी स्तुति वेद करितां भागला । निवांत चि ठेला नेति नेति ॥२॥ 
क्रषि मुनि बहु सिध्द कविजन । वर्णितां ते गुण न सरती ॥३॥ 

तुका ह्मणे तेथें काय माझी वाणी । जे तुझी वाखाणी कीर्ती देवा ॥४॥ 


अंतरींचा भाव जाणोनियां गुज । तैसें केलें काज पांडुरंगा ॥१॥ 
घातलें वचन न पडे चि खालीं । तूं आह्यां माउली अनाथांची ॥ध्रु.॥ 
मज याचकाची पुरवावी आशा । पंढरीनिवासा मायबापा ॥२॥ 
नाशिली आशंका माझिया जीवाची । उरली भेदाची होती कांहीं ॥३॥ 
तुका ह्मणे आतां केलों मी निर्भर । गाईन अपार गुण तुझे ॥४॥ 


उदार कृपाळ अनाथांचा नाथ । ऐकसी मात शरणागतां ॥१॥ 

सर्व भार माथां चालविसी त्यांचा । अनुसरलीं वाचा काया मनें ॥ध्रु.॥ 
पाचारितां उभा राहासी जवळी । पाहिजे ते काळीं पुरवावें ॥२॥ 
चालतां ही पंथ सांभाळिसी वाटे । वारिसील कांटे खडे हातें ॥३॥ 
तुका ह्मणे चिंता नाहीं तुझ्या दासां । तूं त्यांचा कोंवसा सर्वभावे ॥४॥ 


काय कीर्ती करूं लोक दंभ मान । दाखवीं चरण तुझे मज ॥१॥ 
मज आतां ऐसें नको करूं देवा । तुझा दास जावा वांयां विण ॥ध्रु.॥ 
होइल थोरपण जाणीवेचा भार । दुरावेन दूर तुझा पायीं ॥२॥ 
अंतरींचा भाव काय कळे लोकां । एक मानी एकां देखोवेखीं ॥३॥ 
तुका ह्मणे तुझे पाय आतुडती । ते मज विपत्ति गोड देवा ॥४॥ 


मानावया जग व्हावी द्रव्यमाया । नाहीं ते माझिया जीवा चाड ॥१॥ 
तुझ्या पायांसाठीं केली आराणूक । आतां कांहीं एक नको दुजें ॥ध्रु.॥ 
करूनियां कृपा करीं अंगीकार । न लवीं उसीर आतां देवा ॥२॥ 
नव्हे साच कांहीं कळों आलें मना । ह्मणोनि वासना आवरिली ॥३॥ 
तुका ह्मणे आतां मनोरथ सिध्दी। माझे कृपानिधी पाववावे ॥४॥ 


आतां माझा सर्वभावें हा निर्धार । न करीं विचार आणिकांसी ॥१॥ 


सर्वभावें नाम गाईन आवडी । सर्व माझी जोडी पाय तुझे ॥ध्रु.॥ 
लोटांगण तुझ्या घालीन अंगणीं । पाहीन भरोनि डोळे मुख ॥२॥ 
निर्लज्ज होऊनि नाचेन रंगणीं । येऊं नेदी मनीं शंका कांहीं ॥३॥ 
अंकित अंकिला दास तुझा देवा । संकल्प हा जीवा तुका ह्मणे ॥४॥ 


जनीं जनार्दन ऐकतों हे मात । कैसा तो वृत्तांत न कळे आह्यां ॥१॥ 
जन्म जरा मरण कवण भोगी भोग । व्याधि नाना रोग सुखदुःखें ॥ध्रु.॥ 
पापपुण्यें शुध्दाशुध्द आचरणें । हीं कोणांकारणें कवणें केलीं ॥२॥ 
आह्यां मरण नाश तूं तंव अविनाश । कैसा हा विश्वास साच मानूं ॥३॥ 
तुका ह्मणे तूं चि निवडीं हा गुढार । दाखवीं साचार तें चि मज ॥४॥ 


यथार्थ वाद सांडूनि उपचार | बोलती ते अघोर भोगितील ॥१॥ 
चोरा धरितां सांगे कुठोऱ्याचें नांव । दोघांचे ही पाव हात जाती ॥२॥ 
तुका ह्मणे असे पुराणीं निवाड । माझी हे बडबड नव्हे कांहीं ॥३॥ 


धीर तो कारण साहे होतो नारायण । नेदी होऊं सीण वाहों चिंता दासांसी ॥१॥ 

सुखें करावें कीर्तन हर्षे गावे हरिचे गुण। वारी सुदर्शन आपण चि कळिकाळ ॥ध्रु.॥ 

जीव वेची माता बाळा जडभारी होतां । तो तों नव्हे दाता प्राकृतां यां सारिखा ॥२॥ 

हें तों माझ्या अनुभवें अनुभवा आलें जीवें । तुका ह्मणे सत्य व्हावें आहाच नये कारणा ॥३॥ 


पुढें आतां कैंचा जन्म । ऐसा श्रम वारेसा ॥१॥ 
सर्वथाही फिरों नये । ऐसी सोय लागलिया ॥ध्रु.॥ 
पांडुरंगा ऐसी नाव । तारूं भाव असतां ॥२॥ 
तुका ह्मणे चुकती बापा । पुन्हा खेपा सकळा ॥३॥ 


दुद दहीं ताक पशूचे पाळण । त्यांमध्यें कारण घृतसार ॥१॥ 

हें चि वर्म आह्यां भाविकांचे हातीं । ह्ॅणऊनि चित्तीं धरिला राम ॥ध्रु.॥ 
लोहो कफ गारा अग्नीचिया काजे । येम्हवी तें ओझें कोण वाहे ॥२॥ 
तुका ह्मणे खोरीं पाहारा जतन । जोंवरि हें धन हातीं लागे ॥३॥ 


वीर विठ्ठलाचे गाढे । कळिकाळ पायां पडे ॥१॥ 
करिती घोष जेजेकार | जळती दोषांचे डोंगर ॥ध्रु.॥ 


क्षमा दया शांति । बाण अभंग ते हातीं ॥२॥ 
तुका ह्मणें बळी । ते चि एक भूमंडळीं ॥३॥ 


ऐकें रे जना तुझ्या स्वहिताच्या खुणा । पंढरीचा राणा मनामाजी स्मरावा ॥१॥ 

मग कैचें रे बंधन वाचे गातां नारायण| भवसिंधु तो जाण ये चि तीरी सरेल ॥ध्रु.॥ 

दास्य करील कळिकाळ बंद तुटेल मायाजाळ । होतील सकळ रिधिदेसिध्दी ह्मणियारीं ॥२॥ 
सकळशास्त्रांचें सार हें वेदांचें गव्हर । पाहातां विचार हा चि करिती पुराणें ॥३॥ 

ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र चांडाळां आहे अधिकार । बाळे नारीनर आदि करोनि वेश्या ही ॥४॥ 
तुका ह्मणे अनुभवें आह्णीं पाडियलें ठावें । आणीक ही दैवें सुख घेती भाविकें ॥५॥ 


न करीं तळमळ राहें रे निश्चळ । आहे हा कृपाळ स्वामी माझा ॥१॥ 
अविनाश सुख देईल निर्वाणी । चुकतील खाणी चौऱ्याशीच्या ॥ध्रु.॥ 
आणिकिया जीवां होईल उध्दार । ते ही उपकार घडती कोटि ॥२॥ 
आहिक्य परत्रीं होसील सरता । उच्चारीं रे वाचा रामराम ॥३॥ 
तुका ह्मणे सांडीं संसाराचा छंद । मग परमानंद पावसील ॥४॥ 


कां रे दास होसी संसाराचा खर । दुःखाचे डोंगर भोगावया ॥१॥ 
मिष्टान्नाची गोडी जिव्हेच्या अगरीं । मसक भरल्यावरी स्वाद नेणे ॥ध्रु.॥ 
आणीक ही भोग आणिकां इंद्रियांचे। नाहीं ऐसे साचे जवळी कांहीं ॥२॥ 
रूप दृष्टि धाय पाहातां पाहातां। न घडे सर्वथा आणि तृष्णा ॥३॥ 

तुका ह्मणे कां रे नाशिवंतासाटीं। देवासवें तुटी करितोसी ॥४॥ 


बैसोनि निश्चळ करीं त्याचें ध्यान । देईल तो अन्नवस्त्रदाता ॥१॥ 
काय आह्यां करणें अधिक सांचुनी । देव जाला क्रणी पुरविता ॥ध्रु.॥ 
दयाळ मयाळ जाणे कळवळा । शरणागतां लळा राखों जाणे ॥२॥ 
न लगे मागणें सांगणें तयासी। जाणे इच्छा तैसी पुरवी त्याची ॥३॥ 
तुका ह्मणे लेई अळंकार अंगीं । विठ्ठल हा जगीं तूंचि होसी ॥४॥ 


सोनियांचा कळस । माजी भरिला सुरारस ॥१॥ 
काय करावें प्रमाण । तुह्यी सांगा संतजन ॥ध्रु.॥ 
मृत्तिकेचा घट । माजी अमृताचा सांट ॥२॥ 
तुका ह्मणे हित । तें मज सांगावें त्वरित ॥३॥ 


सेतावर - अभंग 


सेत करा रे फुकाचे । नाम विठोबारायाचें ॥१॥ 
नाहीं वेठी जेवा सारा । जाहाती नाहीं ह्मणियारा । 
सरिक नाहीं रे दुसरा । धनी सारा तुझा तूं ॥ध्रु.॥ 
जपतप नांगरणी । न लगे आटी दुनवणी ॥२॥ 

कर्म कुळवणी ॥ न लगे धर्मपाळी दोन्ही ॥३॥ 
ज्ञानपाभारी ती फणी । न लगे करावी पेरणी ॥४॥ 
बीज न लगे संचिताचे । पीक पिकलें ठायींचे ॥५॥ 
नाहीं यमाचें चोरटें । विठ्ठल पागोऱ्याच्या नेटें ॥६॥ 
पीक न वजे हा भरवसा । करी उद्रेग तो पिसा ॥७॥ 
सराये सर्व काळ । वांयां न वजे घटिकापळ ॥८॥ 
प्रेम पिकलें अपार । नाहीं सांटवावया थार ॥९॥ 
ऐसीये जोडी जो चुकला । तुका ह्मणे धिग त्याला ॥१0॥ 


वोनव्या सोंकरीं । सेत खादलें पांखरीं ॥१॥ 

तैसा खाऊं नको दगा । निदसुरा राहुनि जागा ॥ध्रु.॥ 
चोरासवें वाट ॥ चालोनि केलें तळपट ॥ 

॥ डोळे झांकुनि राती ॥ 

कूर्पी पडे दिवसा जोती ॥३॥ 

पोसी वांज गाय । तेथें कैची दुध साय ॥४॥ 

फुटकी सांगडी । तुका ह्मणे न पवे थडी ॥५॥ 


सेत आलें सुगी सांभाळावे चारी कोण । पिका आलें परी केलें पाहिजे जतन ॥१॥ 
सोंकरीं सोंकरीं विसावा तों वरा । नकोउर्भे आहे तों ॥ध्रु.॥ 

गोफणेसी गुंडा घालीं पागोऱ्याच्या नेटें। पळती हाहाकारें अवघीं पांखरांची थाटें ॥२॥ 
पेटवूनि आगटी राहें जागा पालटूनि । पडिलिया मान बळ बुध्दि व्हावीं दोनी ॥३॥ 
खळे दानें विश्व सुखी करीं होतां रासी । सारा सारूनियां ज्याचे भाग देई त्यासी ॥४॥ 
तुका ह्मणे मग नाहीं आपुलें कारण । निज आलें हातां भूस सांडिलें निकण ॥५॥ ॥३॥ 


नका घालूं दुध जयामध्यें सार । ताकाचे उपकार तरी करा ॥१॥ 
नेदा तरी हें हो नका देऊं अन्न । फुकाचें जीवन तरी पाजा ॥२॥ 
तुका ह्मणे मज सगुणाची चाड । पुरवा कोणी कोड दुर्बळाचें ॥३॥ 


उतराधिपदें - 


क्या गाऊं कोई सुननवाला । देखें तों सब जग ही भुला ॥१॥ 
खेलों आपणे राम इसातें । जैसी वैसी करहों मात ॥ध्रु.॥ 

काहांसे ल्यावों माधर वाणी । रीझे ऐसी लोक बिराणी ॥२॥ 
गिरिधर लाल तो भावहि भुका । राग कला नहिं जानत तुका ॥३॥ 


छोडे धन मंदिर बन बसाया । मांगत टूका घरघर खाया ॥१॥ 
तीनसों हम करवों सलाम । ज्या मुखें बैठा राजाराम ॥ध्रु.॥ 
तुलसीमाला बभूत चऱ्हावे । हरजीके गुण निर्मल गावे ॥२॥ 

कहे तुका जो साईं हमारा । हिरनकश्यप उन्हें मारहि डारा ॥३॥ 


मंत्रयंत्र नहिं मानत साखी । प्रेमभाव नहिं अंतर राखी ॥१॥ 

राम कहे त्याके पगहूं लागूं । देखत कपट अमिमान दुर भागू ॥ध्रु.॥ 
अधिक याती कुलहीन नहिं ज्यानु । ज्याणे नारायन सो प्राणी मानूं ॥२॥ 
कहे तुका जीव तन डारू वारी । राम उपासिंहु बलियारी ॥३॥ 


चुराचुराकर माखन खाया । गौळणीका नंद कुमर कन्हया ॥१॥ 
काहे बडाई दिखावत मोहि । जाणत हुं प्रभुपणा तेरा खव हि ॥ध्रु.॥ 
और बात सुन उखळसुं गळा । बांधलिया आपना तूं गोपाळा ॥२॥ 
फेरत वनबन गाऊ धरावतें । कहे तुकयाबंधु लकरी लेले हात ॥३॥ 


हरिसुं मिल दे एक हि बेर | पाछे तूं फिर नावे घर ॥१॥ 

मात सुनो दुति आवे मनावन । जाया करति भर जोबन ।ध्रु.॥ 
हरिसुख मोहि कहिया न जाये । तव तूं बुझे आगोपाये ॥२॥ 
देखहि भाव कछु पकरि हात । मिलाइ तुका प्रभुसात ॥३॥ 


क्या कहुं नहीं बुझत लोका । लिजावे जम मारत धका ॥१॥ 

क्या जीवनेकी पकडी आस । हातों लिया नहिं तेरा घांस ॥ध्रु.॥ 
किसे दिवाने कहता मेरा । कछु जावे तन तूं सब ल्या न्यारा ॥२॥ 
कहे तुका तूं भया दिवाना । आपना विचार कर ले जाना ॥३॥ 


कब मरूं पाऊं चरन तुम्हारे । ठाकुर मेरे जीवन प्यारे ॥१॥ 

जग रडे ज्याकुं सो मोहि मीठा । मीठा दर आनंदमाहि पैठा ॥ध्रु.॥ 
भला पाऊं जनम ईपण्हे बेर । बस मायाके असंग फेर ॥२॥ 

कहे तुका धन मानहि दारा । वोहिलिये गुंडलीयें पसारा ॥३॥ 


दासों पाछें दौरे राम । सोवे खडा आपें मुकाम ॥१॥ 

प्रेमरसडी बांधी गळे । खैंच चले उधर ॥ध्रु.॥ 

आपणे जनसु भुल न देवे । कर हि धर आघें बाट बसावे ॥२॥ 
तुका प्रभु दीनदयाला। वारि रे तुज पर हुं गोपाला ॥३॥ 


ऐसा कर घर आवे राम | और धंदा सब छोर हि काम ॥ ध्रु॥ 
इतन गोते काहे खाता । जब तूं आपणा भूल न होता ॥१॥ 
अंतरजामी जानत साचा । मनका एक उपर बाचा ॥२॥ 
तुकाप्रभु देसबिदेस । भरिया खाली नहिं लेस ॥३॥ 


मेरे रामको नाम जो लेवे बारोंबार | त्याके पाऊं मेरे तनकी पैजार ॥ध्रु.॥ 
हांसत खेलत चालत बाट । खाणा खाते सोते खाट ॥१॥ 

जातनसुं मुजे कछ़ु नहिं प्यार । असते की नही हेंदु धेड चंभार ॥२॥ 

ज्याका चित लगा मेरे रामको नाव । कहे तुका मेरा चित लगा त्याके पाव ॥३॥ 


आपे तरे त्याकी कोण बराई । औरनकुं भलो नाम घराई ॥ध्रु.॥ 
काहे भूमि इतना भार राखे । दुभत धेनु नहिं दुध चाखे ॥१॥ 
बरसतें मेघ फलतेंहें बिरखा । कोन काम अपनी उन्होति रखा ॥२॥ 
काहे चंदा सुरज खावे फेरा । खिन एक बैठन पावत घेरा ॥३॥ 
काहे परिस कंचन करे धातु । नहि मोल तुटत पावत घातु ॥४॥ 
कहे तुका उपकार हि काज । सब कररहिया रघुराज ॥५॥ 


जग चले उस घाट कोन जाय । नहिं समजत फिरफिर गोदे खाय ॥ध्रु.॥ 
नहि एकदो सकल संसार । जो बुझे सो आगला स्वार ॥१॥ 

उपर श्वार बेठे कृष्णांपीठ । नहिं बाचे कोड जावे लूठ ॥२॥ 

देख हि डर फेर बैठा तुका । जोवत मारग राम हि एका ॥३॥ 


भले रे भाई जिन्हें किया चीज । आछा नहिं मिलत बीज ॥ध्रु.॥ 
फीरतफीरत पाया सारा । मीटत लोले धन किनारा ॥१॥ 
तीरथ बरत फिर पाया जोग | नहिं तलमल तुटति भवरोग ॥२॥ 
कहे तुका मैं ताको दासा । नहिं सिरभार चलावे पासा ॥३॥ 


लाल कमलि वोढे पेनाये । मोसु हरिथें कैसें बनाये ॥ध्रु.॥ 

कहे सखि तुम्हे करति सोर । हिरदा हरिका कठिन कठोर ॥१॥ 
नहिं क्रिया सरम कछु लाज । और सुनाउं बहुत हे भाज ॥२॥ 
और नामरूप नहिं गोवलिया । तुकाप्रभु माखन खाया ॥३॥ 


राम कहो जीवना फल सो ही । हरिभजनसुं विलंब न पाई ॥ध्रु.॥ 
कवनका मंदर कवनकी झोपरी । एकारामबिन सब हि फुकरी ॥१॥ 
कवनकी काया कवनकी माया | एकरामबिन सब हि जाया ॥२॥ 
कहे तुका सब हि चेलण्हार । एकारामविन नहिं वासार ॥३॥ 


काहे भुला धनसंपत्तीघोर । रामराम सुन गाउ हो बाप रे ॥ध्रु.॥ 
राजे लोक सब कहे तूं आपना | जब काल नहीं पाया ठाना ॥१॥ 
माया मिथ्या मनका सब धंदा । तजो अभिमान भजो गोविंदा ॥२॥ 
राना रंग डोंगरकी राई । कहे तुका करे इलाहि ॥३॥ 


काहे रोवे आगले मरना । गंव्हार तूं भुला आपना ॥ध्रु.॥ 
केते मालुम नहिं पडे । नन्हे बडे गये सो ॥१॥ 

बाप भाई लेखा नहिं । पाछें तूं हि चलनार ॥२॥ 

काले बाल सिपत भये । खबर पकडो तुका कहे ॥३॥ 


क्या मेरे राम कवन सुख सारा । कहकर दे पुछूं दास तुह्यारा ॥ध्रु.॥ 
तनजोबनकी कोन बराई । ब्याधपीडादि स काटहि खाई ॥१॥ 
कीर्त बधाऊं तों नाम न मेरा । काहे झुटा पछतऊं घेरा ॥२॥ 

कहे तुका नहिं समज्यात मात । तुह्यारे शरन हे जोडहि हात ॥३॥ 


देखत आखों झुटा कोरा । तो काहे छोरा घरंबार ॥ध्रु.॥ 
मनसुं किया चाहिये पाख । उपर खाक पसारा ॥१॥ 


कामक्रोधसो संसार । वो सिरभार चलावे ॥२॥ 
कहे तुका वो संन्यास। छोडे आस तनकी हि ॥३॥ 


रामभजन सब सार मिठाई । हरि संताप जनमदुख राई ॥ध्रु.॥ 
दुधभात घृत सकरपारे | हरते भुक नहि अंततारे ॥१॥ 

खावते जुग सब चलिजावे । खटमिठा फिर पचतावे ॥२॥ 

कहे तुका रामरस जो पावे । बहुरि फेरा वो कबहु न खावे ॥३॥ 


बारंबार काहे मरत अभागी । बहुरि मरन संक्या तोरेभागी ॥ध्रु.॥ 

ये हि तन करते क्‍या ना होय । भजन भगति करे वैकुंठे जाय ॥१॥ 
रामनाम मोल नहिं वेचे कबरि | वो हि सब माया छुरावत झगरी ॥२॥ 
कहे तुका मनसुं मिल राखो । रामरस जिव्हा नित्य चाखो ॥३॥ 


हम दास तीन्हके सुनाहो लोकां । रावणमार विभीषण दिई लंका ॥ध्रु.॥ 

गोबरधन नखपर गोकुल राखा । बर्सन लागा जब मेंहुं फत्तरका ॥१॥ 

वैकुंठनायक काल कौंसासुरका । दैत डुबाय सब मंगाय गोपिका ॥२॥ 

स्तंभ फोड पेट चिरीया कसेपका । प्रल्हाद के लियें कहे भाई तुकयाका ॥३॥ ॥॥ 


॥ साख्या ॥ ॥ 


तुका बस्तर बिचारा क्यों करे रे । अंतर भगवा न होय। 
भीतर मैला केंव मिटे रे | मरे उपर धोय ॥१॥ 


रामराम कहे रे मन । औरसुं नहिं काज । 
बहुत उतारे पार । आघे राख तुकाकी लाज ॥१॥ 


लोभीकें चित धन बैठे । कामीन चित्त काम । 
माताके चित पुत बैठें । तुकाके मन राम ॥१॥ 


तुका पंख्रिबहिरन मानुं । बोई जनावर बाग । 
असंतनकुं संत न मानूं | जे वर्मकुं दाग ॥१॥ 


तुका राम बहुत मिठा रे । भर राखूं शरीर । 
तनकी करूं नावरि । उतारूं पैल तीर ॥१॥ 


संतन पन्हयां लें खडा । राहूं ठाकुरद्वार । 
चलत पाछेहुं फिरों । रज उडत लेऊं सीर ॥१॥ 


तुकाप्रभु बडो न मनूं न मानूं बडो । जिसपास बहु दाम । 
बलिहारि उस मुखकी । जीसेती निकसे राम ॥१॥ 


राम कहे सो मुख भलारे । खाये खीर खांड । 
हरिबिन मुखमो धूल परी रे | क्या जनि उस रांड ॥१॥ 


राम कहे सो मुख भला रे | बिन रामसें बीख । 
आव न जानूं रमते बेरों । जब काल लगावे सीख ॥१॥ 


कहे तुका में सवदा बेचूं । लेवेके तन हार । 
मिठा साधुसंतजन रे | मुरुखके सिर मार ॥१॥ 


तुका दास तिनका रे । रामभजन निरास | 
क्या बिचारे पंडित करो रे । हात पसारे आस ॥१॥ 


तुका प्रीत रामसुं । तैसी मिठी राख । 
पतंग जाय दीप परे रे । करे तनकी खाक ॥१॥ 


कहे तुका जग भुला रे | कहया न मानत कोय । 
हात परे जब कालके । मारत फोरत डोय ॥१॥ 


तुका सुरा नहि सबदका रे | जब कमाइन होये | 
चोट साहे घनकि रे । हिरा नीबरे तोये ॥१॥ 


तुका सुरा बहुत कहावे । लडत विरला कोये । 


एक पावे उंच पदवी । एक खौंसां जोये ॥१॥ 


तुका माऱ्या पेटका । और न जाने कोये | 
जपता कछु रामनाम । हरिभगतनकी सोये ॥१॥ 


काफर सोही आपण बुझे । आला दुनियां भर । 
कहे तुका तुम्हे सुनो रे भाई । हिरिदा जिन्होका कठोर ॥१॥ 


भीस्त न पावे मालथी । पढीया लोक रिझाये | 
निचा जथें कमतरिण । सो ही सो फल खाये ॥१॥ 


फल पाया तो खुस भया । किन्होसुं न करे बाद । 
बान न देखे मिरगा रे । चित्त मिलाया नाद ॥१॥ 


तुका दास रामका । मनमे एक हि भाव । 
तो न पालटू आव । ये हि तन जाव ॥१॥ 


तुका रामसुं चित बांध राखूं । तैसा आपनी हात | 
धेनु बछरा छोर जावे । प्रेम न छुटे सात ॥१॥ 


चितसुं चित जब मिले । तब तनु थंडा होये । 
तुका मिलनां जिन्होसुं । ऐसा विरला कोये ॥१॥ 


चित मिले तो सब मिले । नहिं तो फुकट संग | 
पानी पाथर येक ही ठोर । कोरनभिगे अंग ॥१॥ 


तुका संगत तीन्हसें कहिये । जिनथें सुख दुनाये । 
दुर्जन तेरा मू काला । थीतो प्रेम घटाये ॥१॥ 


तुका मिलना तो भला । मनसुं मन मिल जाय | 
उपर उपर माटि घसनी । उनकि कोन बराई ॥१॥ 


तुका कुटुंब छोरे रे । लरके जोरों सिर गुंदाय | 
जबथे इच्छा नहिं मुई । तब तूं किया काय ॥१॥ 


तुका इच्छा मीटइ तो । काहा करे चट खाक । 
मथीया गोला डारदिया तो । नहिं मिले फेरन ताक ॥१॥ 


ब्रीद मेरे साइंयाके । तुका चलावे पास | 
सुरा सो हि लरे हमसें । छोरे तनकी आस ॥१॥ 


कहे तुका भला भया । हुं हुवा संतनका दास | 
क्या जानूं केते मरता । जो न मिटती मनकी आस ॥१॥ 


तुका और मिठाई क्या करूं रे । पाले विकारपिंड । 
राम कहावे सो भली रुखी । माखन खांडखीर ॥१॥ ॥॥ 


ह्मणसी नाहीं रे संचित । न करीं न करीं ऐसी मात ॥१॥ 
लाहो घेई हरिनामाचा । जन्म जाऊं नेदीं साचा ॥ध्रु.॥ 
गळां पडेल यमफांसी । मग कैंचा हरि ह्मणसी ॥२॥ 
पुरलासाटीं देहाडा। ऐसें न ह्यणें न ह्मणे मूढा ॥३॥ 
नरदेह दुबळा । ऐसें न ह्मणें रे चांडाळा ॥४॥ 

तुका ह्मणे सांगों किती । सेको तोंडीं पडेल माती ॥५॥ 


संतांचा महिमा तो बहु दुर्गम । शाब्दिकांचे काम नाहीं येथें ॥१॥ 
बहु धड जरी जाली ह्लैस गाय । तरी होईल काय कामधेनु ॥२॥ 
तुका ह्मणे अंगे व्हावें ते आपण । तरी च महिमान येईल कळों ॥३॥ 


नाहीं संतपण मिळतें हें हाटीं । हिंडतां कपाटीं रानीं वनीं ॥१॥ 
नये मोल देतां धनाचिया राशी । नाहीं तें आकाशीं पाताळीं तें ॥१॥ 
तुका ह्मणे मिळे जिवाचिये साटीं । नाहीं तरी गोष्टी बोलों नये ॥३॥ 


नामाची आवडी तो चि जाणा देव । न धरीं संदेह कांहीं मनीं ॥१॥ 
ऐसें मी हें नाहीं बोलत नेणतां । आनुनि संमता संतांचिया ॥ध्रु.॥ 
नाम ह्मणे तया आणीक साधन । ऐसें हें वचन बोलों नये ॥२॥ 
तुका ह्मणे सुख पावे या वचनीं । ज्याचीं शुध्द दोन्ही मायबापें ॥३॥ 


सुखें होतो कोठें घेतली सुती । बांधविला गळा आपुले हातीं ॥१॥ 
काय करूं बहु गुंतलो आतां । नये सरतां मागें पुढें ॥ध्रु.॥ 

होतें गांठी तें सरलें येतां । आणीक माथां रीण जालें ॥२॥ 
सोंकरिलियाविण गमाविलें पिक । रांडापोरें भिके लावियेलीं ॥३॥ 
बहुतांचीं बहु घेतलीं घरें । न पडे पुरें कांहीं केल्या ॥४॥ 

तुका ह्मणे कांहीं न धरावी आस । जावें हें सर्वस्व टाकोनियां ॥५॥ 


न मनावें तैसें गुरूचे वचन । जेणें नारायण अंतरे तें। 

आड आला ह्यून फोडियेला डोळा । बळिनें आंधळा शुक्र केला ॥१॥ 
करी देव तरी काय नव्हे एक । कां तुह्यी पृथक सिणा वांयां ॥ध्रु.॥ 
उलंघुनि भ्रताराची आज्ञा । अन्न त्रषिपत्न्या घेउनि गेल्या । 

अवघे चि त्यांचें देवें केलें काज । धर्म आणि लाज राखियेली ॥२॥ 
पितियासी पुत्रे केला वैराकार । प्रल्हादें असुर मारविला । 

बहुत विघ्ने केलीं तया आड । परि नाहीं कैवाड सांडियेला ॥३॥ 
गौळणी करिती देवाशीं व्यभिचार । सांडुनी आचार भ्रष्ट होती । 
तयां दिलें ते कोणासी नाहीं । अवघा अंतर्बाहीं तो चि जाला ॥४॥ 
देव जोडे ते करावे अधर्म । अंतरे तें कर्म नाचरावें । 

तुका ह्मणे हा जाणतो कळवळा । ह्मणोनि अजामेळा उध्दरिलें॥५॥ 


अरे गिळिले हो संसारें । कांहीं तरि राखा खरें । दिला करुणाकरंं | मनुष्यदेह सत्संग ॥१॥ 
येथें न घलीं न घलीं आड । संचितसा शब्द नाड । उठाउठीं गोड । बीजें बीज वाढवा ॥ध्रु.॥ 
केलें ते क्रियमाण । जालें तें संचित ह्मण । प्रारब्ध जाण । उरवरित उरले तें ॥२॥ 

चित्त खोटें चालीवरि । रोग भोगाचे अंतरीं। रसने अनावरी । तुका ह्मणे ढुंग वाहे ॥३॥ 


अग्न तापलिया काया चि होमे । तापत्रयें संतप्त होती । संचित क्रियमाण प्रारब्ध तेथें । 

न चुके संसारस्थिति । राहाटघटिका जैसी फिरतां चि राहिली । भरली जाती एके रितीं । 
साधीं हा प्रपंच पंचाय अग्न । तेणें पावसील निजशांती रे ॥१॥ 

नारायणनाम नारायणनाम । नित्य करीं काम जिव्हामुखें । 


जन्मजराव्याधि पापपुण्य तेथें । नासती सकळ ही दुःखें ॥ध्रु.॥ 

शीत उष्ण वन सेवितां कपाट । आसनसमाधी साधीं । तप तीर्थ दान व्रत आचरण। 

यज्ञ नाना मन बुध्दी । भोगाभोग तेथें न चुकती प्रकार जन्मजरादुःखव्याधि। 

साहोनि काम क्रोध अहंकार । आश्रमीं अविनाश साधीं ॥२॥ 

घोकितां अक्षर अभिमानविधि | निषेध लागला पाठी । वाद करितां निंदा घडती दोष होय वज्रलेपो भविष्यति । 
दूषणाचें मूळ भूषण तुका ह्मणे । सांडीं मिथ्या खंती । रिघोनि संतां शरण सर्वभावें । राहें भलतिया स्थिती ॥३॥ 


नव्हे गुरुदास्य संसारियां । वैराग्य तरी भेणें कांपे विषयां । तैसें नाम पंढरीराया । जया सायास न लगती ॥१॥ 
ह्मणोनि गोड सर्वभावें । आंघोळी न लगे तोंड धुवावें । अर्थचाड जीवें । न लगे भ्यावें संसारा ॥ध्रु.॥ 

कर्मा तंव न पुरे संसारिक | धर्म तंव फळदायक । नाम विठ्ठलाचे एक । नाशी दुःख भवाचें ॥२॥ 

न लगे सांडणें मांडणे । आगमनिगमाचें देखणें । अवघें तुका ह्मणे। विठ्ठलनामें आटलें ॥३॥ 


नये इच्छूं सेवा स्वइच्छा जगाची । अवज्ञा देवाची घडे तेणें ॥१॥ 
देहाचा निग्रही त्याचें तो सांभाळी । मग नये कळि अंगावरी ॥ध्रु.॥ 
आपलिया इच्छा माता सेवा करी ।न बाधी ते थोरी येणें क्षोभें ॥२॥ 
तुका ह्मणे सांडा देखीचे दिमाख । मोडसीचें दुःख गांड फाडी ॥३॥ 


सत्य सत्ये देतें फळ । नाहीं लागत चि बळ ॥१॥ 
ध्यावे देवाचे ते पाय । धीर सकळ उपाय ॥ध्रु.॥ 
करावी च चिंता। नाहीं लागती तत्वता ॥२॥ 
तुका ह्मणे भावें । शरण ह्यमणवितां बरवें ॥३॥ 


साधक जाले कळी । गुरुगुडीची लांब नळी ॥१॥ 
पचीं पडे मद्यपान । भांगभुर्का हें साधन ॥ध्रु.॥ 
अभेदाचें पाठांतर । अति विषयीं पडिभर ॥२॥ 
चेल्यांचा सुकाळ | पिंड दंड भंगपाळ ॥३॥ 

सेवा मानधन । बरे इच्छेनें संपन्न ॥४॥ 

सोंगाच्या नरकाडी । तुका बोडोनियां सोडी ॥५॥ 


मज पाहातां हें लटिके सकळ । कोठें मायाजाळ दावीं देवा ॥१॥ 
कोणाचा कोणासीं न धरे संबंध । आहे शुध्दबुध्द ठायींचे ठायीं ॥ध्रु.॥ 
काढा काढा जी मोह बुंथा जाळ । नका लावूं बळें वेड आह्यां ॥२॥ 


जीव शिव कां ठेवियेलीं नांवें । सत्य तुह्या ठावें असोनियां ॥३॥ 
सेवेच्या अभिळासें न धरा चि विचार । आह्यां दारोदार हिंडविलें ॥४॥ 
आहे तैसें आतां कळलियावरी । परतें सांडा दुरी दुजेपण ॥५॥ 

तुका ह्मणे काय छायेचा अभिलाष। हंस पावे नाश तारागणीं ॥६॥ 


पंचभूतांचा गोंधळ । केला एकेठायीं मेळ । लाविला सबळ । अहंकार त्यापाठीं ॥१॥ 

तेथें काय मी तें माझें । कोण वागवी हें ओझें । देहा केवीं रिझे । हें काळाचे भातुकें ॥ध्रु.॥ 
जीव न देखे मरण । धरी नवी सांडी जीर्ण । संचित प्रमाण । भोगा शुभा अशुभा ॥२॥ 
इच्छा वाढवी ते वेल । खुंटावा तो खरा बोल । तुका ह्मणे मोल । झाकलें तें पावेल ॥३॥ 


पुसावेंसें हें चि वाटे । जें जें भेटे तयासी ॥१॥ 
देव कृपा करील मज | काय लाज राखील ॥ध्रु.॥ 
अवघियांचा विसर जाला| हा राहिला उदेग ॥२॥ 
तुका ह्मणे चिंता वाटे । कोण भेटे सांगेसें॥३॥ 


जाळा तुह्मी माझें जाणतें मीपण । येणें माझा खुण मांडियेला ॥१॥ 
खादलें पचे तरि च तें हित । ओकलिया थीत पिंड पीडी ॥ध्रु.॥ 
तरि भलें भोगे जोडिलें तें धन । पडिलिया खानें जीवनासी ॥२॥ 
तुका ह्मणे मज तारीं गा विठ्ठला । नेणतां चि भला दास तुझा ॥३॥ 


याती मतिहीन रूपें लीन दीन । आणीक अवगुण जाणोनियां ॥१॥ 
केला त्या विठ्ठले माझा अंगीकार । ऐसा हा विचार जाणोनियां ॥ध्रु.॥ 
जें कांहीं करितों तें माझे स्वहित । आली हे प्रचित कळों चित्ता ॥२॥ 
जालें सुख जीवा आनंद अपार । परमानंदें भार घेतला माझा ॥३॥ 
तुका ह्मणे यासी नांवाचा अभिमान। ह्यणोनि शरण तारी बळें ॥४॥ 


बहु उतावीळ भक्तीचिया काजा । होसी केशीराजा मायबापा ॥१॥ 
तुझ्या पायीं मज जालासे विश्वास । ह्मणोनियां आस मोकलिली ॥ध्रु.॥ 
क्रषि मुनि सिध्द साधक अपार । कळला विचार त्यांसी तुझा ॥२॥ 
नाहीं नास तें सुख दिलें तयांस । जाले जे उदास सर्वभावे ॥३॥ 

तुका ह्मणे सुख न माये मानसीं । धरिले जीवेंसी पाय तुझे ॥४॥ 


माया मोहोजाळीं होतों सांपडलों । परि या विठ्ठला कृपा आली ॥१॥ 
काढूनि बाहेरि ठेविलों निराळा । कवतुक डोळां दाखविलें ॥ध्रु.॥ 
नाचे उडे माया करी कवतुक । नासिवंत सुखें साच केलीं ॥२॥ 

रडे का£]फ्दे दुःखें कुटितील माथा । एकासी रडतां तें ही मरे ॥३॥ 
तुका ह्मणे मज वाटतें नवल । मी माझे बोल ऐकोनियां ॥४॥ 


देहभाव आह्ली राहिलों ठेवूनि । निवांत चरणीं विठोबाच्या ॥१॥ 
आमुच्या हिताचा जाणोनि उपाव । तो चि पुढें देव करीतसे ॥ध्रु.॥ 
ह्मणउनी नाहीं सुख दुःख मनीं । ऐकिलिया कानीं वचनाचें ॥२॥ 
जालों मी निःसंग निवांत एकला । भार त्या विठ्ठला घालूनियां ॥३॥ 
तुका ह्मणे जालों जयाचे अंकित । तो चि माझें हित सर्व जाणे ॥४॥ 


आलें फळ तेव्हां राहिलें पिकोन । जरी तें जतन होय देंठीं ॥१॥ 

नामें चि सिध्दि नामें चि सिध्दि । व्यभिचारबुध्दि न पवतां ॥ध्रु.॥ 
चालिला पंथ तो पावईल ठाया । जरि आड तया नये कांहीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे मध्यें पडती आघात । तेणें होय घात हाणी लाभ ॥३॥ 


निरोधाचें मज न साहे वचन । बहु होतें मन कासावीस ॥१॥ 
ह्मणऊनि जीवा न साहे संगति । बैसतां एकांतीं गोड वाटे ॥ध्रु.॥ 
देहाची भावना वासनेचा संग । नावडे उबग आला यांचा ॥२॥ 
तुका ह्मणे देव अंतरे ज्यामुळे । आशामोहोजाळें दुःख वाढे ॥३॥ 


तुजशीं संबंध चि खोटा । परता परता रे थोंटा ॥१॥ 
देवा तुझें काय घ्यावें । आप आपणां ठकावें ॥ध्रु.॥ 
जेथें मुदल न ये हातां । व्याज मरावें लेखितां ॥२॥ 
तुका ह्मणे ऐसा । त्रिभुवनी तुझा ठसा ॥३॥ 


या चि हाका तुझे द्वारीं । सदा देखो रिणकरी ॥१॥ 
सदा करिसी खंड दंड । देवा बहु गा तूं लंड ॥ध्रु.॥ 
सुखें गोविसी भोजना । लपवूनियां आपणां ॥२॥ 
एकें एक बुझाविसी । तुका ह्मणे ठक होसी ॥३॥ 


आह्ली जाणों तुझा भाव । दृढ धरियेले पाव ॥१॥ 
फांकुं नेदूं चुकावितां । नेघों थोडें बहु देतां ॥ध्रु.॥ 
बहुता दिसाचें लिगाड । आलें होत होत जड ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां । नेघें सर्वस्व ही देतां ॥३॥ 


रिण वैर हत्या । हें तों न सुटे नेंदितां ॥१॥ 

हें कां नेणां पांडुरंगा । तुह्यी सांगतसां जगा ॥ध्रु.॥ 
माझा संबंध तो किती। चुकवा लोकाची फजिती ॥२॥ 
तुका ह्मणे या चि साठीं । मज न घेतां नये तुटी ॥३॥ 


नाहीं मागितला । तुह्मां मान म्यां विठ्ठला ॥१॥ 

जे हे करविली फजिती । माझी एवढी जना हातीं ॥ध्रु.॥ 
नाहीं केला पोट । पुढें घालूनि बोभाट ॥२॥ 

तुका ह्मणे धरूनि हात । नाहीं नेले दिवानांत ॥३॥ 


तूं पांढरा स्पटिक मणी । करिसी आणिकां त्याहुनि ॥१॥ 
ह्मणोनि तुझ्या दारा । न येत ठकती दातारा ॥ध्रु.॥ 

तुझी ठावी नांदनूक । अवघा बुडविला लोक ॥२॥ 

तुका ह्मणे ज्याचें घेसी । त्यास हें चि दाखविसी ॥३॥ 


बोलतों निकुरें । नव्हेत सलगीचीं उत्तरें ॥१॥ 

माझे संतापलें मन । परपीडा ऐकोन ॥ध्रु.॥ 
अंगावरि आलें । तोंवरि जाईल सोसिलें ॥२॥ 

तुज भक्तांची आण देवा । जरि तुका येथें ठेवा ॥३॥ 


बुध्दीचा जनिता लक्ष्मीचा पति । आठवितां चित्तीं काय नव्हे ॥१॥ 
आणिकां उपायां कोण वांटी मन । सुखाचे निधान पांडुरंग ॥ध्रु.॥ 

गीत गावों नाचों छंदें वावो टाळी । वैष्णवांचे मेळीं सुखरूप ॥२॥ 

अनंत ब्रह्मांडे एके रोमावळी । आह्यी केला भोळीं भावें उभा ॥३॥ 
लडिका हा केला संवसारसिंधु ॥ मोक्ष खरा बंधु नाहीं पुढें ॥४॥ 

तुका ह्मणे ज्याच्या नामाचे अंकित । राहिलों निश्चिंत त्याच्या बळें ॥५॥ 


न लगे मायेसी बाळें निरवावें । आपुल्या स्वभावें ओढे त्यासी ॥१॥ 
मज कां लागला करणें विचार । ज्याचा जार भार त्याचे मायां ॥ध्रु.॥ 
गोड धड त्यासी ठेवी न मगतां । समाधान खातां नेदी मना ॥२॥ 
खेळतां गुंतलें उमगूनी आणी । बैसोनियां स्तनीं लावी बळें ॥३॥ 
त्याच्या दुःखेंपणें आपण खापरीं । लाही तळीं वरी होय जैसी ॥४॥ 
तुका ह्मणे देह विसरे आपुला । आघात तो त्याला लागों नेदी ॥५॥ 


ब्राह्मण तो नव्हे ऐसी ज्यासी बुध्दि । पाहा श्रुतीमधीं विचारूनि ॥१॥ 
जयासी नावडे हरिनामकीर्तन । आणीक नृत्य न वैष्णवांचे ॥ध्रु.॥ 

सत्य त्याचे वेळे घडला व्यभिचार । मातेसी वेव्हार अंत्यजाचा ॥२॥ 
तुका ह्मणे येथें मानी आनसारिखें । तात्काळ तो मुखें कुष्ट होय ॥३॥ 


ब्राह्मण तो याती अंतेज असतां । मानावा तत्वता निश्चयेसी ॥१॥ 
रामकृष्णें नाम उच्चारी सरळे । आठवी सांवळें रूप मनीं ॥ध्रु.॥ 
शांति क्षमा दया अलंकार अंगीं । अभंग प्रसंगीं धैर्यवंत ॥२॥ 

तुका ह्मणे गेल्या शडऊर्मी अंगें । सांडुनियां मग ब्रह्म चि तो ॥३॥ 


एक करिती गुरु गुरु । भोंवता भारु शिष्यांचा ॥१॥ 
पुंस नाहीं पाय चारी । मनुष्य परी कुतरीं तीं ॥ध्रु.॥ 
परस्त्री मद्यपान। पेंडखान माजविलें ॥२॥ 

तुका ह्मणे निर्भर चित्तीं । अधोगती जावया ॥३॥ 


एका पुरुषा दोघी नारी । पाप वसे त्याचे घरीं ॥१॥ 
पाप न लगे धुंडावें । लागेल तेणें तेथें जावें ॥ध्रु.॥ 
कांहीं दुसरा विचार । न लगे करावा चि फार ॥२॥ 
असत्य जे वाणी । तेथें पापाची च खाणी ॥३॥ 
सत्य बोले मुखें । तेथें उचंबळती सुखें ॥४॥ 

तुका ह्मणे दोन्ही । जवळी च लाभहानी ॥५॥ 


जळातें संचित । ऐसी आहे धर्म नीत ॥१॥ 
माझ्या विठोबाचे पाय । वेळोवेळां मनीं ध्याय ॥ध्रु.॥ 
नेदी कर्म घडो । कोठे आडराणें पडों ॥२॥ 


तुका ह्मणे मळ । राहों नेदी ताप जाळ ॥३॥ 


संतापाशीं बहु असावें मर्यादा । फलकटाचा धंदा उर फोडी ॥१॥ 
वासर तो भुंके गाढवाचेपरी । उडे पाठीवरि दंड तेणें ॥ध्रु.॥ 
समय नेणें तें वेडे चाहाटळ । अवगुणाचा ओंगळ मान पावे ॥२॥ 
तुका ह्मणे काय वांयां चाळवणी । पिटपिटघाणी हागवणेची ॥३॥ 


घेसी तरी घेई संताची भेटी । आणीक ते गोष्टी नको मना ॥१॥ 
सर्वभावें त्यांचें देव भांडवल । आणीक ते बोल न बोलती ॥ध्रु.॥ 
करिसील तो करीं संतांचा सांगत । आणीक ते मात नको मना ॥२॥ 
बैससी तरी बैस संतां च मधीं । आणीक ते बुध्दि नको मना ॥३॥ 
जासी तरि जाई संतांचिया गांवां । होईल विसावा तेथें मना ॥४॥ 
तुका ह्मणे संत सुखाचे सागर । मना निरंतर धणी घेई ॥५॥ 


संतांचिये गांवीं प्रेमाचा सुकाळ । नाहीं तळमळ दुःखलेश ॥१॥ 

तेथें मी राहीन होऊनि याचक | घालितील भीक ते चि मज ॥ध्रु.॥ 
संतांचिये गांवीं वरो भांडवल । अवघा विठ्ठल धन वित्त ॥२॥ 

संतांचे भोजन अमृताचे पान । करिती कीर्तन सर्वकाळ ॥३॥ 

संतांचा उदीम उपदेशाची पेठ । प्रेमसुख साटीं घेती देती ॥४॥ 

तुका ह्मणे तेथें आणिक नाहीं परी । ह्मणोनि भिकारी जालों त्यांचा ॥५॥ 


संतांचे सुख जालें या देवा । ह्मणऊनि सेवा करी त्यांची ॥१॥ 

तेथें माझा काय कोण तो विचार । वर्णावया पार महिमा त्यांचा ॥ध्रु.॥ 
निर्गुण आकार जाला गुणवंत । घाली दंडवत पूजोनियां ॥२॥ 

तीर्थे त्यांची इच्छा करिती नित्यकाळ । व्हावया निर्मळ आपणांसी ॥३॥ 
अष्टमा सिध्दींचा कोण आला पाड । वागों नेदी आड कोणी तया ॥४॥ 
तुका ह्मणे ते बळिया शिरोमणी । राहिलों चरणीं निकटवासें ॥५॥ 


जो मानी तो देईल काई । न मनी तो नेईल काई ॥१॥ 
आह्यां विठ्ठल सर्वभूतीं । राहो चित्तीं भलतैसा ॥ध्रु.॥ 
आध्येन तें जना काई । जल्पें वांयांविण ठायीं ॥२॥ 
वंदी निंदी तुज तो गा। तुका ह्मणे पांडुरंगा ॥३॥ 


भावबळें कैसा जालासी लाहान । मागें संतीं ध्यान वर्णियेलें ॥१॥ 
तें मज उचित करूनियां देवा । दाखवीं केशवा मायबापा ॥ध्रु.॥ 
पाहोनियां डोळां बोलेन मी गोष्टी । आळंगुनि मिठी देइन पांयीं ॥२॥ 
चरणीं दृष्टि उभा राहेन समोर । जोडोनियां कर पुढें दोन्ही ॥३॥ 
तुका ह्मणे उत्कंठित वासना । पुरवीं नारायणा आर्त माझें ॥४॥ 


कृपाळु ह्मणोनि बोलती पुराणें । निर्धार वचर्ने यांचीं मज ॥१॥ 
आणीक उपाय नेणें मी कांहीं । तुझें वर्म ठायीं पडे तैसें ॥ध्रु.॥ 
नये धड कांहीं बोलतां वचन । रिघालों शरण सर्वभावें ॥२॥ 
कृपा करिसी तरि थोडें तुज काम । माझा तरि श्रम बहु हरे ॥३॥ 
तुका ह्मणे मज दाखवीं श्रीमुख । हरेल या भूक डोळियांची ॥४॥ 


सर्वभावें आलों तुज चि शरण । कायावाचामनेंसहित देवा ॥१॥ 
आणीक दुसरें नये माझ्या मना । राहिली वासना तुझ्या पायीं ॥ध्रु.॥ 
माझिये वारचें कांहीं जडभारी । तुजविण वारी कोण एक ॥३॥ 

तुझे आह्यी दास आमुचा तूं त्र्णी । चालत दूरूनी आलें मागे ॥३॥ 
तुका ह्मणे आतां घेतलें धरणें । हिशोबाकारणें भेटी देई ॥४॥ 


. कई मात माझे ऐकती कान । बोलतां वचन संतां मुखीं ॥१॥ 

केला पांडूरंगे तुझा अंगीकार । मग होइल धीर माझ्या जीवा ॥ध्रु.॥ 
ह्मणऊनि मुख अवलोकितों पाय । हे चि मज आहे थोरी आशा ॥२॥ 
माझिया मनाचा हा चि विश्वास । न करीं सायास साधनांचे ॥३॥ 
तुका ह्मणे मज होईल भरवसा । तरलों मी ऐसा साच भाव ॥४॥ 


दोन्ही हात ठेवुनि कटीं । उभा भीवरेच्या तटीं । कष्टलासी साटीं । भक्तिकाजें विठ्ठला ॥१॥ 
भागलासी मायबापा । बहु श्रम केल्या खेपा । आह्यालागीं सोपा । दैत्या काळ कृतांत ॥ध्रु.॥ 
होतासी क्षीरसागरीं । मही दाटली असुरीं । ह्मणोनियां घरीं। गौळियांचे अवतार ॥२॥ 

केला पुंडलिकें गोवा । तुज पंढरीसि देवा। तुका ह्मणे भावा । साटीं हातीं सांपडसी ॥३॥ 


गोड जालें पोट धालें । अवचित वाचे आलें । ह्मणतां पाप गेलें । विठ्ठलसें वाचेसी ॥१॥ 
सत्य माना रे सकळ । उध्दरिला अजामेळ । पातकी चांडाळ । नामासाटीं आपुलिया ॥ध्रु.॥ 
चित्त पावलें आनंदा । सुखसमाधीतें सदा । ह्मणतां गोविंदा । वेळोवेळां वाचेसी ॥२॥ 


हें जाणती अनुभवी । जया चाड तो चोजवी । तुका ह्मणे दावी । रूप तें चि अरूपा ॥३॥ 


आंत हरि बाहेर हरि । हरिनें घरीं कोंडिलें ॥१॥ 

हरिनें कामा घातला चिरा । वित्तवरा मुकविलें ॥ध्रु.॥ 
हरिने जीवें केली साटी । पाडिली तुटी सकळांसी ॥२॥ 
तुका ह्मणे वेगळा नव्हे । हरि भोवे भोंवताला ॥३॥ 


हरिनें माझें हरिलें चित्त । भार वित्त विसरलें ॥१॥ 
आतां कैसी जाऊं घरा । नव्हे बरा लौकिक ।ध्रु.॥ 
पारखियांसी सांगतां गोटी । घरची कुटी खातील ॥२॥ 
तुका ह्मणे निवांत राहीं। पाहिलें पाहीं धणीवरि ॥३॥ 


॥ भुपाळ्या ॥ अभंग ॥ ॥ 


बोलोनि दाऊं कां तुह्ली नेणा जी देवा । ठेवाल तें ठेवा ठायीं तैसा राहेन ॥१॥ 

पांगुळलें मन कांहीं नाठवे उपाय । ह्मणऊनि पाय जीवीं धरूनि राहिलों ॥ध्रु.॥ 

त्यागें भोगें दुःख काय सांडावें मांडावें । ऐसी धरियेली जीवें माझ्या थोरी आशंका ॥२॥ 
तुका ह्मणे माते बाळा चुकलिया वनीं । न पवतां जननी दुःख पावे विठ्ठले ॥३॥ 


ऐसी वाट पाहे कांहीं निरोप कां मूळ । कः] हे कळवळ तुज उमटे चि ना ॥१॥ 
आवो पांडुरंगे पंढरीचे निवासे । लावूनियां आस चाळवूनी ठेविलें ॥ध्रु.॥ 

काय जन्मा येवूनियां केली म्यां जोडी। ऐसें घडीघडी चित्तां येतें आठवूं ॥२॥ 
तुका ह्मणे खरा न पवे चि विभाग । धिकारितें जग हें चि लाहों हिशोबें ॥३॥ 


कां गा किविलवाणा केलों दीनाचा दीन । काय तुझी हीन शक्ति जालीसी दिसे ॥१॥ 
लाज येते मना तुझा ह्मणवितां दास । गोडी नाहीं रस बोलिली यासारिखी ॥ध्रु.॥ 
लाजविलीं मार्गे संतांची हीं उत्तरें । कळों येतें खरें दुर्जे एकावरूनि ॥२॥ 

तुका ह्मणे माझी कोणें वदविली वाणी । प्रसादावांचूनि तुमचिया विठ्ठला ॥३॥ 


जळो माझें कर्म वायां केली कटकट । जालें तैसें तंट नाहीं आलें अनुभवा ॥१॥ 
आता पुढें धीर काय देऊं या मना। ऐसें नारायणा प्रेरिलें तें पाहिजे ॥ध्रु.॥ 
गुणवंत केलों दोष जाणायासाठीं। माझें मार्झे पोटीं बळकट दूषण ॥२॥ 

तुका ह्मणे अहो केशीराजा दयाळा । बरवा हा लळा पाळियेला शेवटीं ॥३॥ 


कामे नेलें चित्त नेदी अवलोकुं मुख । बहु वाटे दुःख फुटों पाहे हृदय ॥१॥ 

कां जी सासुरवासी मज केलें भगवंता । आपुलिया सत्ता स्वाधीनता ते नाहीं ॥ध्रु.॥ 
प्रभातेसि वाटे तुमच्या यावें दर्शना । येथें न चले चोरी उरली राहे वासना ॥२॥ 
येथें अवघे वांयां गेले दिसती सायास । तुका ह्मणे नास दिसे जाल्या वेचाचा ॥३॥ 


जळोत तीं येथें उपजविती अंतराय । सायासाची जोडी माझी तुमचे पाय ॥१॥ 
आतां मज साहे येथें करावें देवा । तुझी घेई सेवा सकळ गोवा उगवूनि ॥ध्रु.॥ 

भोगें रोगा जोडोनियां दिलें आणीकां । अरुचि ते हो कां आतां सकळांपासूनि ॥२॥ 
तुका ह्मणे असो तुझें तुझे मस्तकीं । नाहीं ये लौकिकीं आतां मज वर्तनें ॥३॥ 


न संगतां तुह्मां कळों येतें अंतर । विश्वीं विश्वंभर परिहार चि न लगे ॥१॥ 
परि हे अनावर आवरितां आवडी । अवसान ते घडी पुरों देत नाहीं ॥ध्रु.॥ 
काय उणें मज येथें ठेविलिये ठायीं । पोटा आलों तईपासूनिया समर्थ ॥२॥ 
तुका ह्मणे अवघी आवरिली वासना । आतां नारायणा दुसरियापासूनि ॥३॥ 


तुजसवें आह्यीं अनुसरलों अबळा । नको अंगीं कळा राहों हरी हीन देऊं ॥१॥ 
सासुरवासा भीतों जीव ओढे तुजपाशीं । आतां दोहींविशीं लज्जा राखें आमुची ॥ध्रु.॥ 
न कळतां संग जाला सहज खेळतां । प्रवर्तली चिंता मागिलांचियावरि ॥२॥ 

तुका ह्मणे असतां जैसें तैसें बरवें । वचन या भावें वेचुनियां विनटलों ।॥ ॥८॥ 


रवि दीप हीरा दाविती देखणे । अदृश्य दर्षने संतांचे नी ॥१॥ 

त्यांचा महिमा काय वर्णू मी पामर । न कळे तो साचार ब्रह्मादिकां ॥ध्रु.॥ 
तापली चंदन निववितो कुडी । त्रिगुण तो काढी संतसंग ॥२॥ 

मायबापें पिंड पाळीला माया । जन्ममरण जाया संतसंग ॥३॥ 

संतांचें वचन वारी जन्मदुःख । मिष्टान्ञ तें भूकनिवारण ॥४॥ 

तुका ह्मणे जवळी न पाचारितां जावें । संतचरणीं भावें रिघावया ॥५॥ 


हरि हरि तुह्मी ह्मणा रे सकळ । तेणें मायाजाळ तुटईल ॥१॥ 
आणिका नका कांहीं गाबाळाचे भरी । पडों येथें थोरी नागवण ॥ध्रु.॥ 
भावें तुळसीदळ पाणी जोडा हात । ह्मणावा पतित वेळोवेळां ॥२॥ 
तुका ह्मणे ही तंव कृपेचा सागर । नामासाटीं पार पाववील ॥३॥ 


ऐसे कुळीं पुत्र होती । बुडविती पूर्वजा ॥१॥ 

चाहाडी चोरी भांडवला । वांटा आला भागासी ॥ध्रु.॥ 
त्याचियानें दुःखी मही । भार तेही न साहे ॥२॥ 
तुका ह्मणे ग्रामपशु । केला नाशु अयुषा ॥३॥ 


गांठोळीस धन भाकावी करुणा । दावूनि सज्जना कींव पीडी ॥१॥ 
नाठेळाची भक्ति कुचराचें बळ । कोरडें वोंगळ मार खाय ॥ध्रु.॥ 
सांडोव्यासी घाली देवाची करंडी । विल्हाळ त्या धोंडी पूजा दावी ॥२॥ 
तुका ह्मणे ऐसे माकडाचे छंद | अवघे धंदधंद सिंदळीचे ॥३॥ 


कैसें असोनि ठाउकें नेणां । दुःख पावाल पुढिले पेणा ॥१॥ 
आतां जागें रे भाई जागें रे । चोर निजल्या नाडूनि भागे रे ॥ध्रु.॥ 
आतां नका रे भाई नका रे | आहे गांठी तें लुटवूं लोकां रे ॥२॥ 
तुका ह्मणे एकांच्या घायें । कां रे जाणोनि न धरा भये ॥३॥ 


मुदल जतन जालें । मग लाभाचें काय आलें ॥१॥ 

घरीं देउनि अंतर गांठी । राख्या पारिख्यां न सुटे मिठी ॥ध्रु.॥ 
घाला पडे थोडें च वाटे । काम मैंदाचें च पेटे ॥२॥ 

तुका ह्मणे वरदळ खोटें । फांसे अंतरिंच्या कपटें ॥३॥ 


मज अंगाच्या अनुभवें । काई वाईट बरें ठावें ॥१॥ 
जालों दोहींचा देखणा । नये मागें पुढें ही मना ॥ध्रु.॥ 
वोस वसती ठावी । परि हे चाली दुःख पावी ॥२॥ 
तुका ह्मणे घेऊं देवा । सवें करूनि बोळावा ॥३॥ 


पाववावें ठाया । ऐसें सवें बोलों तया ॥१॥ 

भावा ऐसी क्रिया राखे । खोटया खोटेपणें वाखे ॥ध्रु.॥ 
न ठेवूं अंतर । कांहीं भेदाचा पदर ॥२॥ 

तुका ह्मणे जीवें भावें । सत्या मानविजे देवें ॥३॥ 


मोल देऊनियां सांटवावे दोष । नटाचे ते वेश पाहोनियां ॥१॥ 


हरिदासां मुखें हरिकथाकीर्तन । तेथें पुण्यें पुण्य विशेषता ॥ध्रु.॥ 
हरितील वस्त्रें गोपिकांच्या वेशें । पाप त्यासरिसें मात्रागमन ॥२॥ 
तुका ह्मणे पाहा ऐसें जालें जन । सेवाभक्तिहीन रसीं गोडी ॥३॥ 


बहुक्षीदक्षीण । आलों सोसुनियां वन ॥१॥ 

विठोबा विसांवया विसांवया । पडों देई पायां ॥ध्रु.॥ 
बहुतां काकुलती । आलों सोसिली फजिती ॥२॥ 
केली तुजसाटीं । तुका ह्मणे येवढी आटी ॥३॥ 


कां गा धर्म केला । असोन सत्तेचा आपुला ॥१॥ 
उभाउभीं पाय जोडीं । आतां फांकों नेदी घडी ॥ध्रु.॥ 
नको सोडूं ठाव । आतां घेऊं नेदीं वाव ॥२॥ 

तुका ह्मणे इच्छा । तैसा करीन सरिसा ॥३॥ 


तुमची तों भेटी नव्हे ऐसी जाली । कोरडी च बोली ब्रह्मज्ञान ॥१॥ 
आतां न बोलावें ऐसें वाटे देवा । संग न करावा कोणांसवें ॥ध्रु.॥ 
तुह्या निमित्यासी सांपडले अंग । नेदावा हा संग विचारिलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझी राहिली वासना । आवडी दर्शनाची च होती ॥३॥ 


आहे तें चि आह्मी मागो तुजपाशीं । नव्हों तुज ऐसीं क्रियानष्टें ॥१॥ 
न बोलावीं तों च वर्मे बरें दिसे । प्रकट ते कैसे गुण करूं ॥ध्रु.॥ 
एका ऐसें एका द्यावयाचा मोळा । कां तुह्यां गोपाळा नाहीं ऐसा ॥२॥ 
तुका ह्मणे लोकां नाहीं कळों आलें । करावें आपुलें जतन तों ॥३॥ 


आह्लीं याची केली सांडी । कोठें तोंडीं लागावें ॥१॥ 
आहे तैसा असो आतां चिंतें चिंता वाढते ॥ध्रु.॥ 
बोलिल्याचा मानी सीण । भिन्न भिन्न राहावें ॥२॥ 
तुका ह्मणे आह्यांपाशीं । धीराऐसी जतन ॥३॥ 


आह्यांपाशीं याचें बळ । कोण काळवरी तों ॥१॥ 
करूनि ठेलों जीवेंसाटीं । होय भेटी तोंवरि ॥ध्रु.॥ 
लागलों तों न फिरें पाठी । पडिल्या गांठी वांचूनि ॥२॥ 


तुका ह्मणे अवकाशें । तुमच्या ऐसें होवया ॥३॥ 


बोलिलें चि बोलें पडपडताळूनि । उपजत मनीं नाहीं शंका ॥१॥ 
बहुतांची माय बहुत कृपाळ । साहोनि कोल्हाळ बुझाविसी ॥ध्रु.॥ 
बहुतांच्या भावें वांटिसी भातुकें । बहु कवतुकें खेळविसी ॥२॥ 
तुका ह्मणे ऐसें जाणतसों वर्म । करणें तो श्रम न वजे वांयां॥३॥ ॥॥ 


कोठें भोग उरला आतां । आठवितां तुज मज ॥१॥ 
आड कांहीं नये दुर्जे । फळ बीजे आणिलें ॥ध्रु.॥ 
उद्वेग ते वांयांविण। कैंचा सीण चिंतर्ने ॥२॥ 

तुका ह्मणे गेला भ्रम । तुमच्या धर्मे पायांच्या ॥३॥ 


संसार तो कोण देखे । आह्यां सखे हरिजन ॥१॥ 
काळ ब्रह्मानंदें सरे । आवडी उरे संचली ॥ध्रु.॥ 
स्वप्नीं ते ही नाहीं चिंता । रात्री जातां दिवस ॥२॥ 
तुका ह्मणे ब्रह्मरसें । होय सरिसें भोजन ॥३॥ 


पडियेलों वनीं थोर चिंतवनी । उसीर कां आझूनि लावियेला ॥१॥ 
येई गा विठ्ठला येई गा विठ्ठला । प्राण हा फुटला आळवितां ॥ध्रु.॥ 
काय तुज नाहीं लौकिकाची शंका । आपुल्या बाळका मोकलितां ॥२॥ 
तुका ह्मणे बहु खंती वाटे जीवा । धरियेलें देवा दुरी दिसे ॥३॥ 


आपुले गांवींचें न देखेसें जालें । परदेसी एकलें किती कंठूं ॥१॥ 
ह्मणऊनि पाहें मूळ येतां वाटे । जीवलग भेटे कोणी तरी ॥ध्रु.॥ 
पाहातां अवघ्या दिसतील दिशा । सकळ ही वोसा दृष्टीपुढे ॥२॥ 
तुका ह्मणे कोणी न संगे वारता । तुझी वाटे चिंता पांडुरंगा ॥३॥ 


जन तरी देखें गुंतलें प्रपंचें । स्मरण तें त्याचें त्यासी नाहीं ॥१॥ 
ह्मणऊनि मागें परतलें मन । घालणीचें रान देखोनियां ॥ध्रु.॥ 
इंद्रियांचा गाजे गोंधळ ये ठायीं । फोडीतसे डोई अहंकार ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा वासनेच्या आटें । केलीं तळपटें बहुतांची ॥३॥ 


धांवे त्यासी फावे । दुजे उगवूनि गोवे ॥१॥ 
घ्यावें भरूनियां घर । मग नाहीं येरझार ॥ध्रु.॥ 
धणी उभें केलें । पुंडलिके या उगलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे ठसा । गेला पडोनियां ऐसा ॥३॥ 


लाहानपण दे गा देवा । मुंगी साखरेचा रवा ॥१॥ 
ऐरावत रत्न थोर । तया अंकुशाचा मार ॥ध्रु.॥ 

ज्याचे अंगीं मोठेपण । तया यातना कठीण ॥२॥ 
तुका ह्मणे जाण । व्हावें लाहनाहुनि लाहन ॥३॥ 


निंचपण बरवें देवा । न चले कोणाचा ही दावा ॥१॥ 
महा पुरें झाडें जाती । तेथें लव्हाळे राहाती ॥ध्रु.॥ 
येतां सिंधूच्या लहरी । नम्न होतां जाती वरि ॥२॥ 
तुका ह्मणे कळ । पाय धरिल्या न चले बळ ॥३॥ 


उष्ट्या पत्रावळी करूनियां गोळा । दाखविती कळा कवित्वाची ॥१॥ 
ऐसे जे पातकी ते नरकीं पचती । जोंवरी भ्रमती चंद्रसूर्य ॥२॥ 
तुका ह्मणे एक नारायण घ्याईं । वरकडा वाहीं शोक असे ॥३॥ 


आवडीच्या मतें करिती भजन । भोग नारायणें ह्मणती केला ॥१॥ 
अवघा देव ह्मणे वेगळें तें काय । अर्थासाठीं डोय फोडूं पाहे ॥ध्रु.॥ 
लाजे कमंडल धरितां भोपळा । आणीक थीगळा प्रावरणा ॥२॥ 
शाला गडवे धातुद्रव्यइच्छा चित्तीं । नैश्वर्य बोलती अवघें मुखें ॥३॥ 
तुका ह्मणें यांस देवा नाहीं भेटी । ऐसे कल्पकोटि जन्म घेतां ॥४॥ 


ह्मणतां हरिदास कां रे नाहीं लाज । दीनास महाराज ह्मणसी हीना ॥१॥ 
काय ऐसें पोट न भरे तें गेलें । हालविसी कुले सभेमाजी ॥२॥ 
तुका ह्मणे पोटें केली विटंबना । दीन जाला जना कींव भाकी ॥३॥ 


रिध्दिसिध्दी दासी कामधेनु घरीं । परि नाहीं भाकरी भक्षावया ॥१॥ 
लोडें वालिस्तें पलंग सुपति । परि नाहीं लंगोटी नेसावया ॥ध्रु.॥ 
पुसाल तरि आह्यां वैकुंठींचा वास । परि नाहीं राहयास ठाव कोठें ॥२॥ 


तुका ह्मणे आह्यी राजे त्रैलोक्याचे । परि नाहीं कोणाचें उणे पुरें ॥३॥ 


घरोघरीं अवघें जालें ब्रह्मज्ञान । परि मेळवण बहु माजी ॥१॥ 

निरें कोणापाशीं होय एक रज । तरि द्या रे मज दुर्बळासी ॥ध्रु.॥ 
आशा तृष्णा माया कालवूनि दोन्ही । दंभ तो दूरोनि दिसतसे ॥२॥ 
काम क्रोध लोभ सिणवी बहुत । मेळवूनि आंत काळकूट ॥३॥ 

तुका ह्मणे तेथें कांहीं हातां नये । आयुष्य मोलें जाये वांयांविण ॥४॥ 


अवघ्या भूतांचे केलें संतर्पण । अवघी च दान दिली भूमि ॥१॥ 
अवघा चि काळ दिनरात्रशुध्दी । साधियेली विधि पर्वकाळ ॥ध्रु.॥ 
अवघीं च तीर्थे व्रतें केले याग । अवघें चि सांग जालें कर्म ॥२॥ 
अवघें चि फळ आलें आह्यां हातां । अवघें चि अनंता समर्पिलें ॥३॥ 
तुका ह्मणे आतां बोलों अबोलणें । कायावाचामनें उरलों नाहीं ॥४॥ 


महुरा ऐसीं फळें नाहीं । आलीं कांहीं गळती ॥१॥ 
पकक्‍्वदशे येती थोडीं । नास आढी वेचे तो ॥ध्रु.॥ 
विरुळा पावे विरुळा पावे । अवघड गोवे सेवटाचे ॥२॥ 
उंच निंच परिवार देवी। धन्या ठावी चाकरी ॥३॥ 
झळके तेथें पावे आणी । ऐसे क्षणी बहु थोडे ॥४॥ 
पावेल तो पैल थडी । ह्मणों गडी आपुला ॥५॥ 

तुका ह्मणे उभाऱ्यानें । कोण खरें मानितसे ॥६॥ 


अवघ्या उपचारा । एक मनें चि दातारा ॥१॥ 

घ्यावी घ्यावी हे चि सेवा । माझी दुर्बळाची देवा ॥ध्रु.॥ 
अवघियाचा ठाव। पायांवरि जीवभाव ॥२॥ 

चित्ताचें आसन । तुका करितो कीर्तन ॥३॥ 


आली सलगी पायांपाशीं । होइल तैसी करीन ॥१॥ 
आणीक आह्ीं कोठें जावें । येथें जीवें वेचलों ॥ध्रु.॥ 
अवघ्या निरोपणा भाव । हा चि ठाव उरलासे ॥२॥ 
तुका ह्मणे पाळीं लळे। कृपाळुवे विठ्ठले ॥३॥ 


देह आणि देहसंबंधें निंदावीं । इतरें वंदावीं श्‍्वानशूकरें ॥१॥ 

येणें नांवें जाला मी माझ्याचा झाडा । मोहा नांवें खोडा गर्भवास ॥ध्रु.॥ 
गृह आणि वित्त स्वदेशा विटावें । इतरा भेटावें श्‍वापदझाडां ॥२॥ 
तुका ह्मणे मी हें माझें न यो वाचे । येणें नांवें साचे साधुजन ॥३॥ 


देवाचिये माथां घालुनियां भार । सांडीं कळिवर ओंवाळूनि ॥ ॥ 
नाथिला हा छंद अभिमान अंगीं । निमित्याचे वेगीं सारीं ओझें ॥ध्रु.॥ 
करुणावचनीं लाहो एकसरंं । नेदावे दुसरें आड येऊं ॥२॥ 

तुका ह्मणे सांडीं लटिक्याचा संग । आनंद तो मग प्रगटेल ॥३॥ 


देह नव्हे मी हें सरे | उरला उरे विठठल ॥१॥ 
ह्मणऊनि लाहो करा | काळ सारा चिंतनें ॥ध्रु.॥ 
पाळणाची नाहीं चिंता । ठाव रिता देवाचा ॥२॥ 
तुका ह्मणे जीवासाटीं । देव पोटीं पडेल ॥३॥ 


पृथक मी सांगो किती । धर्म नीती सकळां ॥१॥ 
अवघियांचा एक ठाव । शुध्द भाव विठ्ठलीं ॥ध्रु.॥ 
क्षराअक्षराचा भाग | करा लाग पंढरीये ॥२॥ 

तुका ह्मणे आगमींचें । मथिलें साचें नवनीत ॥३॥ 


पुण्यविकरा तें मातेचें गमन । भाडी ऐसें धन विटाळ तो ॥१॥ 
आत्महत्यारा हा विषयांचा लोभी । ह्मणावें तें नाभी करवी दंड ॥ध्रु.॥ 
नागवला अल्प लोभाचिये साटीं । घेऊनि कांचवटि परिस दिला ॥२॥ 
तुका ह्मणे हात झाडिले परत्रीं । श्रम तो चि श्रोत्री वेठी केली ॥३॥ 


अंतरींचें ध्यान । मुख्य या नांवें पूजञ ॥१॥ 

उपाधि तें अवघें पाप । गोड निरसतां संकल्प ॥ध्रु.॥ 
आज्ञा पाळावी हा धर्म । जाणते हो जाणा वर्म ॥२॥ 
तुका ह्मणे वृत्ति । अविट हे सहज स्थिति ॥३॥ 


मूळ करणें संतां । नाहीं मिळत उचिता ॥१॥ 
घडे कासयानें सेवा । सांग ब्रह्मांडाच्या जीवा ॥ध्रु.॥ 


सागर सागरीं । सामावेसी कैंची थोरी ॥२॥ 
तुका ह्मणे भावें । शरण ह्यमणवितां बरवें ॥३॥ 


बरवी नामावळी । तुझी महादोषां होळी ॥१॥ 
जालें आह्यांसी जीवन । धणीवरि हें सेवन ॥ध्रु.॥ 
सोपें आणि गोड । किती अमृता ही वाड ॥२॥ 
तुका ह्मणे अच्युता । आमचा कल्पतरु दाता ॥३॥ 


त्रुशाकाळें उदकें भेटी । पडे मिठी आवडीची ॥१॥ 
ऐसियाचा हो कां संग । जिवलग संतांचा ॥ध्रु.॥ 
मिष्टान्ञाचा योग भुके । ह्मणतां चुके पुरेसें ॥२॥ 
तुका ह्मणे माते बाळा । कळवळा भेटीचा ॥३॥ 


कुचराचे श्रवण । गुणदोषांवरि मन ॥१॥ 
असोनियां नसे कथे । मूर्ख अभाग्य तें तेथें ॥ध्रु.॥ 
निरर्थक कारणीं । कान डोळे वेची वाणी ॥२॥ 
पापाचे सांगाती । तोंडीं ओढाळांचे माती ॥३॥ 
हिताचिया नांवें । वोस पडिले देहभावें ॥४॥ 
फजीत करूनि सांडीं । तुका करी बोडाबोडी ॥५॥ 


जग तरि आह्यां देव । परि हे निंदितों स्वभाव ॥१॥ 
येतो हिताचा कळवळा । पडती हातीं ह्यून काळा ॥ध्रु.॥ 
नाहीं कोणी सखा । आह्यां निपराध पारिखा ॥२॥ 
उपक्रमे वदे । तुका वर्मासी तें भेदे ॥३॥ 


सोपें वर्म आह्यां सांगितलें संतीं । टाळ दिंडी हातीं घेउनि नाचा ॥१॥ 
समाधीचे सुख सांडा ओवाळून । ऐसें हें कीर्तन ब्रह्मरस ॥ध्रु.॥ 

पुढती घडे चढतें सेवन आगळें । भक्तिभाग्यबळें निर्भरता ॥२॥ 
उपजों चि नये संदेह चित्तासी । मुक्ति चारी दासी हरिदासांच्या ॥३॥ 
तुका ह्मणे मन पावोनि विश्रांती । त्रिविध नासती ताप क्षणें ॥४॥ 


गंगा न देखे विटाळ । तें चि रांजणीं ही जळ ॥१॥ 


अल्पमहदा नव्हे सरी । विटाळ तो भेद धरी ॥ध्रु.॥ 
काय खंडिली भूमिका । वर्णा पायरिकां लोकां ॥२॥ 
तुका ह्मणे अगीविण । बीजें वेगळीं तों भिन्न ॥३॥ 


देवावरिल भार । काठूं नये कांहीं पर ॥१॥ 
तानभुके आठवण । घडे तें बरें चिंतन ॥ध्रु.॥ 
देखावी निश्चिंती । ते चि अंतर श्रीपती ॥२॥ 
वैभव सकळ । तुका मानितो विटाळ ॥३॥ 


थुंकोनियां मान । दंभ करितों कीर्तन ॥१॥ 

जालों उदासीन देहीं । एकाविण चाड नाहीं ॥ध्रु.॥ 
अर्थ अनर्थ सारिखा । करूनि ठेविला पारिखा ॥२॥ 
उपाधिवेगळा । तुका राहिला सोंवळा ॥३॥ 


काय हयाचे घ्यावें । नित्य नित्य कोणें गावे ॥१॥ 
केलें हरिकथेनें वाज । अंतरोनी जाते निज ॥ध्रु.॥ 
काम संसार । अंतरीं हे करकर ॥२॥ 

तुका ह्मणे हेंड । ऐसे मानिती ते लंड ॥३॥ 


वदे साक्षत्वेंसीं वाणी । नारायणीं मिश्रित ॥१॥ 
न लगे कांहीं चाचपावें । जातों भावें पेरीत ॥ध्रु.॥ 
भांडार त्या दातियाचें। मी कैचे ये ठायीं ॥२॥ 
सादावीत गेला तुका । येथें एकाएकीं तो ॥३॥ 


ऐसी जिव्हा निकी । विठ्ठल विठ्ठल कां न घोकी ॥१॥ 
जेणें पाविजे उध्दार । तेथें राखावें अंतर ॥ध्रु.॥ 
गुंपोनि चावटी । तेथें कोणा लाभे भेटी ॥२॥ 

तुका ह्मणे कळा । देवाविण अमंगळा ॥३॥ 


साजे अळंकार । तरि भोगितां भ्रतार ॥१॥ 
व्यभिचारा टाकमटिका । उपहास होती लोकां ॥ध्रु.॥ 
शूरत्वाची वाणी । रूप मिरवे मंडणीं ॥२॥ 


तुका ह्मणे जिणें ।र॒ शत्तीविण लाजिरवाणें ॥३॥ 


मानामान किती । तुझ्या क्षुल्लका संपत्ती ॥१॥ 

जा रे चाळवीं बापुडीं । कोणी धरिती तीं गोडी ॥ध्रु.॥ 
रिध्दिसिध्दी देसी। आह्लीं चुंभळें नव्हों तैसीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे ठका । ऐसें नागविलें लोकां ॥३॥ 


पाहातोसी काय । आतां पुढें करीं पाय ॥१॥ 
वरि ठेवूं दे मस्तक । ठेलों जोडूनि हस्तक ॥ध्रु.॥ 
बरवें करीं सम । नको भंगों देऊं प्रेम ॥२॥ 

तुका ह्मणे चला । पुढती सामोरे विठ्ठला ॥३॥ 


भक्त ऐसे जाणा जे देहीं उदास । गेले आशापाश निवारूनि ॥१॥ 
विषय तो त्यांचा जाला नारायण । नावडे धन जन माता पिता ॥ध्रु.॥ 
निर्वाणीं गोविंद असे मागेंपुढें । कांहीं च सांकडें पडों नेदी ॥२॥ 

तुका ह्मणे सत्य कर्मा व्हावें साहे । घातलिया भये नर्का जाणें ॥३॥ 


तों च हीं क्षुल्लक सखीं सहोदरें । नाहीं विश्वंभरे वोळखी तों ॥१॥ 
नारायण विश्वंभर विश्वपिता । प्रमाण तो होतां सकळ मिथ्या ॥ध्रु.॥ 
रवि नुगवे तों दीपिकाचें काज । प्रकाशे ते तेज सहज लोपे ॥२॥ 
तुका ह्मणे देहसंबंध संचितें । कारण निरुतें नारायणीं ॥३॥ 


यज्ञ भूतांच्या पाळणा । भेद कारीये कारणा । पावावया उपासना । ब्रह्मस्थानीं प्रस्थान ॥१॥ 
एक परी पडिलें भागीं । फळ बीजाचिये अंगीं । धन्य तो चि जगीं । आदि अंत सांभाळी ॥ध्रु.॥ 
आवशक तो शेवट । मागें अवघी खटपट । चालों जाणे वाट । ऐसा विरळा एखादा ॥२॥ 
तुका होवोनि निराळा । क्षराअक्षरावेगळा । पाहे निगमकळा । बोले विठ्ठलप्रसादें ॥३॥ 


वेदपुरुष तरि नेती कां वचन । निवडूनि भिन्न दाखविलें ॥१॥ 

तुझीं वर्मे तूं चि दावूनि अनंता । होतोसी नेणता कोण्या गुणें ॥ध्रु.॥ 
यज्ञाचा भोक्ता तरि कां नव्हे सांग । उणें पडतां अंग क्षोभ घडे ॥२॥ 
वससी तूं या भूतांचे अंतरीं । तरि कां भेद हरी दावियेला ॥३॥ 
तपतिर्थाटणें तुझे मूर्तिदान । तरि कां अभिमान आड येतो ॥४॥ 


आतां क्षमा कीजे विनवितो तुका । देऊनियां हाका उभा द्वारीं ॥५॥ 
लोहागांवीं स्वामींच्या अंगावर ऊन पाणी घातलें - तो अभंग ॥१॥ 


जळे माझी काया लागला वोणवा । धांव रे केशवा मायबापा ॥१॥ 

पेटली सकळ कांति रोमावळी । नावरे हे होळी दहन जालें ॥ध्रु.॥ 
फुटोनियां दोन्ही भाग होऊं पाहे । पाहातोसी काय हृदय माझें ॥२॥ 
घेऊनि जीवन धांवें लवलाहीं । कवणाचें काहींही न चले येथें ॥३॥ 

तुका ह्मणे माझी तूं होसी जननी । आणीक निर्वाणीं कोण राखे ॥४॥ ॥१॥ 


अभक्त ब्राह्मण जळो त्याचें तोंड । काय त्यासी रांड प्रसवली ॥१॥ 
वैष्णव चांभार धन्य त्याची माता । शुध्द उभयतां कुळ याती ॥ध्रु.॥ 
ऐसा हा निवाडा जालासे पुराणीं । नव्हे माझी वाणी पदरींची ॥२॥ 
तुका ह्मणे आगी लागो थोरपणा । दृष्टि त्या दुर्जना न पडो माझी ॥३॥ 


नामदेव व पांडुरंग यांनी स्वप्नांत येऊन स्वामींस आज्ञा केली कीं कवित्व करणें - ते अभंग ॥२॥ 


नामदेवें केलें स्वप्नामाजी जागें । सवें पांडुरंगे येऊनियां ॥१॥ 
सांगितलें काम करावें कवित्व । वाउगें निमित्य बोलों नको ॥ध्रु.॥ 
माप टाकी सळ धरिली विठ्ठलें । थापटोनि केलें सावधान ॥२॥ 
प्रमाणाची संख्या सांगे शत कोटी | उरले शेवटीं लावी तुका ॥३॥ 


द्याल ठाव तरि राहेन संगती । संतांचे पंगती पायांपाशीं ॥१॥ 

आवडीचा ठाव आलोंसें टाकून । आतां उदासीन न धरावें ॥ध्रु.॥ 
सेवटील स्थळ निंच माझी वृत्ति । आधारें विश्रांती पावईन ॥॥ 
नामदेवापायीं तुक्या स्वप्नीं भेटी । प्रसाद हा पोटीं राहिलासे ॥३॥ ॥२॥ 


त्रिपुटीच्या योगें । कांहीं नव्हे कोणां जोगें । एक जातां लागें । एक पाठीं लागतें ॥१॥ 

मागें पुढे अवघा काळ । पळों नये न चले बळ । करितां कोल्हाळ । कृपे खांदां हरि वाहे ॥ध्रु.॥ 
पापपुण्यात्मयाच्या शक्ती । असती योजिल्या श्रीपती । यावें काकुलती। तेथें सत्तानायेका ॥२॥ 
तुका उभा पैल थडी । तरि हे प्रकाश निवडी । घातल्या सांगडी । तापे पेटीं हाकारी ॥३॥ 


देखण्याच्या तीन जाती । वेठी वार्ता अत्यंतीं ॥१॥ 


जैसा भाव तैसें फळ । स्वातीतोय एक जळ ॥ध्रु.॥ 
पाहे सांगे आणि जेवी । अंतर महदांतर तेवी ॥२॥ 
तुका ह्मणे हिरा । पारख्यां मूढां गारा ॥३॥ 


अनुभवें अनुभव अवघा चि साधिला । तरि स्थिरावला मनु ठायीं ॥१॥ 
पिटूनियां मुसे आला अळंकार । दग्ध तें असार होऊनियां ॥ध्रु.॥ 

एक चि उरलें कायावाचामना । आनंद भुवनामाजी त्रयीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे आह्यी जिंकिला संसार । होऊनि किंकर विठोबाचे ॥३॥ 


ऐसिया संपत्ती आह्यां संवसारी । भोगाचिया परि काय सांगों ॥१॥ 
काम तो कामना भोगीतसे देवा । आळिंगणें हेवा चरण चुंबीं ॥ध्रु.॥ 
शांतीच्या संयोगें निरसला ताप । दुसरें तें पाप भेदबुध्दि ॥२॥ 
तुका ह्मणे पाहें तिकडे सारिखें । आपुलें पारिखें निरसलें ॥३॥ 


राम राज्य राम प्रजा लोकपाळ । एक चि सकळ दुर्जे नाहीं ॥१॥ 
मंगळावांचूनि उमटेना वाणी । अखंड चि खाणी एकी रासी ॥ध्रु.॥ 
मोडलें हें स्वामी ठावाठाव सेवा । वाढवा तो हेवा कोणा अंगें ॥२॥ 
तुका ह्मणे अवघें दुमदुमिलें देवें । उरलें तें गावें हें चि आतां ॥३॥ 


निवडोनि वाण काढिले निराळे । प्रमाण डोहळे यावरि ते ॥१॥ 
जयाचा विभाग तयासी च फळे । देखणें निराळें कौतुकासी ॥ध्रु.॥ 
शूर तो ओळखे घायडायहात । येरां होइल मात सांगायासी ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझी केळवते वाणी । केला निजस्थानीं जाणवसा ॥३॥ 


याजसाटीं केला होता आटाहास्ये । शेवटाचा दिस गोड व्हावा ॥१॥ 
आतां निशचितीनें पावलों विसांवा । खुंटलिया धांवा तृष्णेचिया ॥ध्रु.॥ 
कवतुक वाटे जालिया वेचाचें । नांव मंगळाचें तेणें गुणें ॥२॥ 

ह्मणे मुक्ति परिणिली नोवरी । आतां दिवस चारी खेळीमेळीं ॥३॥ 


भक्तीचिया पोटीं रत्नाचिया खाणी । बह्मींची ठेवणी सकळ वस्तु ॥१॥ 
माउलीचे मागें बाळकांची हरी । एका सूत्रे दोरी ओढतसे ॥ध्रु.॥ 
जेथील जें मागे तें रायासमोर । नाहींसें उत्तर येत नाहीं ॥२॥ 


सेवेचिये सत्ते धनी च सेवक । आपुलें तें एक न वंची कांहीं ॥३॥ 
आदिअंताठाव असे मध्यभाग । भोंवतें भासे मग उंचासनी ॥४॥ 
भावारूढ तुका जाला एकाएकीं । देव च लौकिकीं अवघा केला ॥५॥ 


सांगतां दुर्लभ ज्ञानाचिया गोष्टी । अनुभव तो पोटीं कैचा घडे ॥१॥ 
भजनाचे सोई जगा परिहार । नेणत्यां सादर चित्त कथे ॥ध्रु.॥ 
नाइकवे कानीं साधन उपाय । ऐकतो गाय हरुषें गीत ॥२॥ 

नव्हे आराणूक जावयासी वना । वेध कामिमना हरिकथेचा ॥३॥ 
काळाच्या साधना कोणा अंगीं बळ । चिंतना मंगळ अष्टप्रहर ॥४॥ 
तुका ह्मणे आह्मी खेळों भातुकुलें । विभागासी मुलें भोळीं येथें ॥५॥ 


जाणपण बरं देवाचे शिरीं । आह्मी ऐसीं बरीं नेणतीं च ॥१॥ 
देखणियांपुढें रुचे कवतुक । उभयतां सुख वाढतसे ॥ध्रु.॥ 

आशंकेचा बाधा नाहीं लडिवाळां । चित्त वरि खेळा समबुध्दि ॥२॥ 
तुका ह्मणे दिशा मोकळया सकळा । अवकाशीं खेळा ठाव जाला ॥३॥ 


वचनांचे मांडे दावावे प्रकार । काय त्या साचार कौतुकाचे ॥१॥ 
जातां घरा मागें । उरों नेणें खंती । मिळाल्या बहुतीं फांकलिया ॥ध्रु.॥ 
उदयीं च अस्त उदयो संपादला । कल्पनेचा केला जागेपणें ॥२॥ 
जाणवूनि गेला हांडोरियां पोरां । सावध इतरां करुनी तुका ॥३॥ 


स्वामीस संतांनीं पुसलें कीं तुह्यांस वैराग्य कोण्या प्रकारें जालें तें सांगा - ते अभंग ॥ ॥ 


याति शूद्र वैश केला वेवसाव । आदि तो हा देव कुळपूज्य ॥१॥ 
नये बोलों परि पाळिलें वचन । केलियाचा प्रश्न तुह्मीं संतीं ॥ध्रु.॥ 
संवसारें जालों अतिदुःखें दुखी । मायबाप सेखीं कर्मलिया ॥२॥ 
दुष्काळें आटिले द्रव्यें नेला मान । स्त्री एकी अन्न अन्न करितां मेली ॥३॥ 
लज्जा वाटे जीवा त्रासलों या दुःखें । वेवसाय देख तुटी येतां ॥४॥ 
देवाचें देऊळ होतें तें भंगलें । चित्तासी जें आलें करावेसे ॥५॥ 
आरंभीं कीर्तन करीं एकादशी । नव्हतें अभ्यासीं चित्त आधीं ॥६॥ 
कांहीं पाठ केलीं संतांची उत्तरें। विश्वासें आदरें करोनियां ॥७॥ 
गाती पुढें त्यांचें धरावें धृपद । भावें चित्त शुध्द करोनियां ॥८॥ 
संताचें सेविलें तीर्थ पायवणी । लाज नाहीं मनीं येऊं दिली ॥९॥ 
टाकला तो कांहीं केला उपकार | केलें हें शरीर कष्टवूनि ॥१0॥ 


वचन मानिलें नाहीं सहुदर्चि । समूळ प्रपंचे वीट आला ॥॥ 
सत्यअसत्यासी मन केलें ग्वाही । मानियेलें नाहीं बहुमतां ॥॥ 
मानियेला स्वप्नीं गुरूचा उपदेश । धरिला विश्वास दृढ नामीं ॥॥ 
यावरि या जाली कवित्वाची स्फूर्ति । पाय धरिले चित्तीं विठोबाचे ॥॥ 
निषेधाचा कांहीं पडिला आघात । तेणें मध्यें चित्त दुखविलें ॥॥ 
बुडविल्या वहया बैसलों धरणें । केलें नारायणे समाधान ॥॥ 
विस्तारीं सांगतां बहुत प्रकार । होईल उशीर आतां पुरे ॥॥ 

आतां आहे तैसा दिसतो विचार । पुढील प्रकार देव जाणे ॥॥ 

भक्ता नारायण नुपेक्षी सर्वथा । कृपावंत ऐसा कळो आलें ॥॥ 

तुका ह्मणे माझें सर्व भांडवल । बोलविले पांडुरंगे ॥॥ 


ऐका वचन हें संत | मी तों आगळा पतित । काय काजें प्रीत । करीतसां आदरें ॥१॥ 

माझें चित्त मज ग्वाही । सत्य तरलों मी नाहीं । एकांचिये वांहीं । एक देखीं मानिती ॥ध्रु.॥ 

बहु पीडिलों संसारें । मोडीं पुर्से पिटीं ढोरें । न पडतां पुरें । या विचारें राहिलों ॥२॥ 

सहज सरलें होतें कांहीं । द्रव्य थोडें बहु तें ही । त्याग केला नाहीं । दिलें द्रिजां याचकां ॥३॥ 
प्रियापुत्रबंधु । यांचा तोडिला संबंधु । सहज जालों मंदु । भाग्यहीन करंटा ॥४॥ 

तोंड न दाखवे जना । शिरें सांदी भरें राणां । एकांत तो जाणां । तयासाटीं लागला ॥५॥ 

पोटें पिटिलों काहारें । दया नाहीं या विचारें । बोलावितां बरें | सहज ह्मणे यासाटीं ॥६॥ 

सहज वडिलां होती सेवा । ह्मणोनि पूजितों या देवा । तुका ह्मणे भावा । साटी झणी घ्या कोणी ॥७॥ 


बरें जालें देवा निघालें दिवाळें । बरी या दुष्काळें पीडा केली ॥१॥ 
अनुतापें तुझें राहिलें चिंतन । जाला हा वमन संवसार ॥ध्रु.॥ 

बरें जालें जगीं पावलों अपमान । बरें गेलें धन ढोर गुरें ॥३॥ 

बरें जालें नाहीं धरिली लोकलाज । बरा आलों तुज शरण देवा ॥४॥ 
बरें जालें तुझें केलें देवाईल । लेंकरें बाईल उपेक्षिलीं ॥५॥ 

तुका ह्मणे बरं व्रत एकादशी । केलें उपवासीं जागरण ॥६॥ ॥३॥ 


. बोलावा विठ्ठल पाहावा विठ्ठल । करावा विठ्ठल जीवभाव ॥१॥ 
येणें सोसें मन जालें हांवभरी । परती माघारी घेत नाहीं ॥ध्रु.॥ 
बंधनापासूनि उकलली गांठी । देतां आली मिठी सावकाशें ॥२॥ 
तुका ह्मणे देह भारिला विठ्ठले । कामक्रोधें केलें घर रिते ॥३॥ 


मीचि मज व्यालों । पोटा आपुलिया आलों ॥१॥ 


आतां पुरले नवस । निरसोनी गेली आस ॥ध्रु.॥ 
जालों बरा बळी। गेलों मरोनि तेकाळीं ॥२॥ 
दोहींकडे पाहे । तुका आहे तैसा आहे ॥३॥ 


जग अवघें देव । मुख्य उपदेशाची ठेव ॥१॥ 
आधीं आपणयां नासी । तरि उतरे ये कसीं ॥ध्रु.॥ 
ब्रह्मज्ञानाचें कोठार । तें हें निश्चये उत्तर ॥२॥ 
तुका ह्मणे ते उन्मनी । नास कारया कारणीं ॥३॥ 


साधनांच्या कळा आकार आकृति । कारण नवनीतीं मथनार्चे ॥१॥ 
पक्षियासी नाहीं मारगीं आडताळा । अंतराक्षी फळासी चि पावे ॥ध्रु.॥ 
भक्तीची जोडी ते उखत्या चि साटीं । उणें पुरें तुटी तेथें नाहीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे आलें सांचत सांचणी । आजि जाली क्षणी एकसरें ॥॥ 


नाहीं येथें वाणी । सकळां वणाअ घ्यावी धणी ॥१॥ 
जालें दर्पणाचें अंग । ज्याचा त्यासी दावी रंग ॥ध्रु.॥ 
एका भावाचा एकांत । पीक पिकला अनंत ॥२॥ 
तुका खळे दाणीं । करी बैसोनी वांटणी ॥३॥ 


ठेविलें जतन । करूनियां निज धन ॥१॥ 
जयापासाव उत्पत्ति । तें हें बीज धरिले हातीं ॥ध्रु.॥ 
निवडिलें वरळा भूस । सार आइन जिनस ॥२॥ 
तुका ह्मणे नारायण । भाग संचिताचा गुण ॥३॥ 


भ्रमना पाउलें वेचिलीं तीं वाव । प्रवेशतां ठाव एक द्वार ॥१॥ 

सार तीं पाउलें विठोबाचीं जीवीं । कोणीं न विसंभावीं क्षणभरि ॥ध्रु.॥ 
सुलभ हें केलें सकळां जीवन । का£फ्कावें चि कान न लगेसें ॥२॥ 
तुका ह्मणे येथें सकळ ही कोड । पुरे मूळ खोड विस्ताराचे ॥३॥ 


कांहीं जाणों नये पांडुरंगाविण । पाविजेल सीण संदेहानें ॥१॥ 
भलतिया नावें आळविला पिता । तरि तो जाणता कळवळा ॥ध्रु.॥ 
अळंकार जातो गौरवितां वाणी । सर्वगात्रा धणी हरिकथा ॥२॥ 


तुका ह्मणे उपज विल्हाळे आवडी | करावा तो घडी घडी लाहो ॥३॥ 


बीजापोटीं पाहे फळ । विध न करितां सकळ ॥१॥ 
तया मूर्ख ह्मणावें वेडें । कैसें तुटेल सांकडे ॥ध्रु.॥ 
दावितिया वाट। वेठी धरूं पाहे चाट ॥२॥ 
पुढिल्या उपाया । तुका ह्मणे राखे काया ॥३॥ 


मातेचीं जो थानें फाडी । तया जोडी कोण ते ॥१॥ 
वेदां निंदी तो चांडाळ । भ्रष्ट सुतकिया खळ ।ध्रु.॥ 
अगी लावी घरा । मग वसती कोठें थारा ॥२॥ 
तुका ह्मणे वर्म । येरा नाचवितो भ्रम ॥३॥ 


वेश वंदाया पुरते । कोण ब्राह्मण निरुते ॥१॥ 

ऐसें सांगा मजपाशीं । संतां निरवितों येविशीं ॥ध्रु.॥ 
असा जी प्रवीण । ग्रंथीं कळे शुध्दहीण ॥२॥ 

तुका ह्मणे लोपें । सत्याचिया घडती पापें ॥३॥ 


ज्या ज्या आह्यांपाशीं होतील ज्या शक्ति । तेणें हा श्रीपती अळंकारूं ॥१॥ 
अवघा पायांपाशीं दिला जीवभाव । जन्ममरणाठाव पुसियेला ॥ध्रु.॥ 
ज्याचें देणें त्यासी घातला संकल्प। बंधनाचें पाप चुकविलें ॥२॥ 

तुका ह्मणे येथें उरला विठ्ठल । खाये बोले बोल गाये नाचे ॥३॥ 


आह्मी आळीकरें । प्रेमसुखाचीं लेंकुरें ॥१॥ 

पायीं गोविली वासना । तुश केलें ब्रह्मज्ञाना ॥ध्रु.॥ 
येतां पाहें मुळा । वाट पंढरीच्या डोळां ॥२॥ 
तुका ह्मणे स्थळें । मग मी पाहेन सकळें ॥३॥ 


आइत्याची राशी । आली पाकसिध्दीपाशीं ॥१॥ 
आतां सांडोनि भोजन । भिके जावें वेडेपणें ॥ध्रु.॥ 
उसंतिली वाट । मागें परतावें फुकट ॥२॥ 

तुका ह्मणे वाणी । वेचों बैसोन ठाकणीं ॥३॥ 


धन्ये शुध्द जाती । धरीं लौकरी परती ॥१॥ 
ऐकिलें तें चि कानीं । होय परिपाक मनीं ॥ध्रु.॥ 
कळवळा पोटीं । सावधान हितासाठीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे भाव | त्याचा तो चि जाणां देव ॥३॥ 


जीवित्व तें किती । हें चि धरितां बरें चित्तीं ॥१॥ 
संत सुमने उत्तरें । मृदु रसाळ मधुरें ॥ध्रु.॥ 
विसांवतां कानीं । परिपाक घडे मनीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे जोडी । हाय जतन रोकडी ॥३॥ 


अभिमानाची स्वामिनी शांति । महत्त्व घेती सकळ ॥१॥ 
कळोनि ही न कळे वर्म । तरि श्रम पावती ॥ध्रु.॥ 
सर्व सत्ता करितां धीर । वीर्या वीर आगळा ॥२॥ 
तुका ह्मणे तिखट तिखें । मृदसखें आवडी ॥३॥ 


भोजन तें पाशांतीचें । निंचे उंचें उसाळी ॥१॥ 

जैशी कारंज्याची कळा | तो जिव्हाळा स्वहिता ॥ध्रु.॥ 
कल्पना ते देवाविण । न करी भिन्न इतरीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे पावे भूती । ते निश्चिंती मापली ॥३॥ 


पोटापुरतें काम । परि अगत्य तो राम ॥१॥ 
कारण तें हें चि करीं । चित्तीं पांडुरंग धरीं ॥ध्रु.॥ 
प्रारब्धी हेवा । जोडी देवाची ते सेवा ॥२॥ 
तुका ह्मणे बळ । बुध्दी वेचूनि सकळ ॥३॥ 


बहुतां जन्मां अंतीं । जोडी लागली हे हातीं ॥१॥ 
मनुष्यदेहा ऐसा ठाव । धरीं पांडुरंगीं भाव ॥ध्रु.॥ 
बहु केला फेरा । येथें सांपडला थारा ॥२॥ 

तुका ह्मणे जाणे । ऐसे भले ते शाहाणे॥३॥ 


रूप नांवें माया बोलावया ठाव | भागा आले भाव तयावरि ॥१॥ 
सींव वाटे परी न खंडे पृथिवी । शाहाणे ते जीवीं समजती ॥ध्रु.॥ 


पोटा आलें तिच्या लोळे मांडयांवरि । पारखी न करी खंतीं चित्तीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे भक्तीसाटीं हरिहर । अरूपीरचें क्षरविभाग हें ॥३॥ 


लेकराची आळी न पुरवी कैसी । काय तयापाशीं उणें जालें ॥१॥ 
आह्यां लडिवाळां नाहीं तें प्रमाण । कांहीं ब्रह्मज्ञान आत्मस्थिति ॥ध्रु.॥ 
वचनाचा घेईन अनुभव पदरीं । जें हें जनाचारीं मिरवलें ॥२॥ 

तुका ह्मणे माझी भोळिवेची आटी । दावीन शेवटीं कौतुक हें ॥३॥ 


आर्तभूतांप्रति । उत्तम योजाव्या त्या शक्ति ॥१॥ 
फळ आणि समाधान । तेथें उत्तम कारण ॥ध्रु.॥ 
अल्पें तो संतोषी। स्थळीं सांपडे उदेसीं ॥२॥ 
सहज संगम । तुका ह्मणे तो उत्तम ॥३॥ 


मुळाचिया मुळें । दुःखें वाढती सकळे ॥१॥ 
ऐसा योगियांचा धर्म । नव्हे वाढवावा श्रम ॥ध्रु.॥ 
न कळे आवडी । कोण आहे कैसी घडी ॥२॥ 
तुका ह्मणे थीत । दुःख पाववावें चित्त ॥३॥ 


भाग्यवंतां हें चि काम । मापी नाम वैखरी ॥१॥ 
आनंदाची पुष्टि अंगीं । श्रोते संगीं उध्दरती ॥ध्रु.॥ 
पिकविलें तया खाणें किती । पंगतीस सुकाळ ॥२॥ 
तुका करी प्रणिपात । दंडवत आचारियां ॥३॥ 


लटिके तें रुचे । साच कोणां ही न पचे ॥१॥ 

ऐसा माजल्याचा गुण । भोगें कळों येइल सीण ॥ध्रु.॥ 
वाढवी ममता । नाहीं वरपडला तो दूतां ॥२॥ 

कांहीं न मनी माकड । तुका उपदेश हेकड ॥३॥ 


कौतुकाची सृष्टी । कौतुके चि केलें कष्टी ॥१॥ 

मोडे तरी भलें खेळ । फांके फांकिल्या कोल्हाळ ॥ध्रु.॥ 
जाणणियासाटीं। भय सामावलें पोटीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे चेता । होणें तें तूं च आइता ॥३॥ 


भोवंडींसरिसें । अवघें भोंवत चि दिसे ॥१॥ 

ठायीं राहिल्या निश्चळ । आहे अचळीं अचळ ॥ध्रु.॥ 
एक हाकेचा कपाटीं। तेथें आणीक नाद उठी ॥२॥ 
अभ्रे धांवे शशी । तुका असे ते तें दुसरें भासी ॥३॥ 


नव्हों आह्यी आजिकालीचीं । काचीं कुची चाळवणी ॥१॥ 
एके ठायीं मूळडाळ । ठावा सकळ आहेसी ॥ध्रु.॥ 

तुमचें आमचेंसें कांहीं । भिन्न नाहीं वांटलें ॥२॥ 

तुका ह्मणे जेथें असें । तेथें दिसे तुमचासा ॥३॥ 


योग्याची संपदा त्याग आणि शांति । उभयलोकीं कीर्ति सोहळा मान ॥१॥ 
येरयेरांवरी जायांचें उसिणें । भाग्यस्थळीं देणें झाडावेसीं ॥ध्रु.॥ 

केलिया फावला ठायींचा तो लाहो । तृष्णेचा तो काहो काव्हवितो ॥२॥ 
तुका ह्मणे लाभ अकर्तव्या नांवें । शिवपद जीवें भोगिजेल ॥३॥ 


मरणा हातीं सुटली काया । विचारें या निश्चये ॥१॥ 
नासोनियां गेली खंती । सहजस्थिति भोगाचे ॥ध्रु.॥ 
न देखें सें जालें श्रम । आलें वर्म हाता हें ॥२॥ 
तुका ह्मणे कैची कींव । कोठें जीव निराळा ॥३॥ 


नव्हे ब्रह्मचर्य बाइलेच्या त्यागें । वैराग्य वाउगे देशत्यागें ॥१॥ 

काम वाढे भय वासनेच्या द्वारें । सांडावें तें धीरे आचावाचे ॥ध्रु.॥ 
कांपवूनि टिरी शूरत्वाची मात । केलें वाताहात उचित काळे ॥२॥ 
तुका ह्मणे करी जिव्हेसी विटाळ । लटिक्याची मळ स्तुति होतां ॥३॥ 


नको सांडूं अन्न नको सेवूं वन । चिंतीं नारायण सर्व भोगीं ॥१॥ 
मातेचिये खांदीं बाळ नेणे सीण । भावना त्या भिन्न मुंडाविया ॥ध्रु.॥ 
नको गुंपों भोगीं नको पडों त्यागीं । लावुनि सरें अंगीं देवाचिया ॥२॥ 
तुका ह्मणे नको पुसों वेळोवेळां । उपदेश वेगळा उरला नाहीं ॥३॥ 


अवघी मिथ्या आटी । राम नाहीं तंव कंठीं ॥१॥ 


सावधान सावधान । उगवीं संकल्पीं हें मन ॥ध्रु.॥ 
सांडिलें तें मांडे। आघ्र उरल्या काळें दंडे ॥२॥ 
तुका ह्मणे आलें भागा । देउनि चिंतीं पांडुरंगा ॥३॥ 


न संगावें वर्म । जनीं असों द्यावा भ्रम ॥१॥ 

उगींच लागतील पाठीं । होतीं रितीं च हिंपुटी ॥ध्रु.॥ 
सिकविल्या गोटी । शिकोनि धरितील पोटीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे सीण । होइल अनुभवाविण ॥३॥ 


जातिविजातीची व्हावयासि भेटी । संकल्प तो पोटीं वाहों नये ॥१॥ 
होणार तें घडो होणाराच्या गुणें । होइल नारायणें निर्मिले तें ॥ध्रु.॥ 
व्याघ्राचिये भुके वधावी ते गाय । याचें नांव काय पुण्य असे ॥२॥ 
तुका ह्मणे न करी विचार पुरता | गरज्याची माता पिता खर ॥३॥ 


शाहाणियां पुरे एक चि वचन । विशारती खुण ते चि त्यासी ॥१॥ 
उपदेश असे बहुतांकारणें । घेतला तो मनें पाहिजे हा ॥ध्रु.॥ 
फांसावेना तरिं दुःख घेतें वाव । मग होतो जीव कासावीस ॥२॥ 
तुका ह्मणे नको राग धरूं झोंडा | नुघडितां पीडा होइल डोळे ॥३॥ 


अभिन्नव सुख तरि या विचारें । विचारावे बरें संतजनीं ॥१॥ 
रूपाच्या आठवें दोन्ही ही आपण । वियोगें तो क्षीण होत नाहीं ॥ध्रु.॥ 
पूजा तरि चित्ते कल्पा तें ब्रह्मांड । आहाच तो खंड एकदेसी ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझा अनुभव यापरि । डोई पायांवरि ठेवीतसें ॥३॥ 


नटनाटय तुह्मी केलें याच साटीं । कवतुकें दृष्टी निववावी ॥१॥ 
नाहीं तरि काय कळलें चि आहे । वाघ आणि गाय लांकडाची ॥ध्रु.॥ 
अभेद चि असे मांडियेलें खेळा । केल्या दीपकळा बहुएकी ॥२॥ 
तुका ह्मणे रूप नाहीं दर्पणांत । संतोषाची मात दुसरें तें ॥३॥ 


रवीचा प्रकाश । तो चि निशी घडे नाश । जाल्या बहुवस । तरि त्या काय दीपिका ॥१॥ 
आतां हा चि वसो जीवीं । माझे अंतरी गोसावीं । होऊं येती ठावीं । काय वर्मे याच्यानें ॥ध्रु.॥ 
सवें असतां धणी । आड येऊं न सके कोणी । न लगे विनवणी । पृथकाची करावी ॥२॥ 


जन्माचिया गति । येणें अवघ्या खुंटती । कारण ते प्रीति । तुका ह्मणे जवळी ॥३॥ 


ऐसे सांडुनियां घुरे । किविलवाणी दिसां कां रे । कामें उर भरे । हातीं नुरे मृत्तिका ॥१॥ 
उदार हा जगदानी । पांडुरंग अभिमानी । तुळसीदळ पाणी । चिंतनाचा भुकेला ॥ध्रु.॥ 

न लगे पुसावी चाकरी । कोणी वकील ये घरीं । त्याचा तो चाकरी । पारपत्य सकळ ॥२॥ 
नाहीं आडकाटी । तुका ह्मणे जातां भेटी । न बोलतां मिठी । उगी च पायीं घालावी ॥३॥ 


उपकारी असे आरोणि उरला । आपुलें तयाला पर नाहीं ॥१॥ 
लाभावरि घ्यावें सांपडलें काम । आपला तो श्रम न विचारी ॥ध्रु.॥ 
जीवा ऐसें देखे आणिकां जीवांसी । निखळ चि रासि गुणांची च ॥२॥ 
तुका ह्मणे देव तयांचा पांगिला । न भंगे संचला धीर सदा ॥३॥ 


कोणा पुण्यें यांचा होईन सेवक । जींहीं द्वंदादिक दुराविलें ॥१॥ 
ऐसें वर्म मज दावीं नारायणा । अंतरीं च खुणा प्रकटोनि ॥ध्रु.॥ 
बहु अवघड असे संतभेटी । तरि जगजेठी करुणा केली ॥२॥ 
तुका ह्मणे मग नयें वृत्तीवरी । सुखाचे शेजारीं पहुडईन ॥३॥ 


क्षणक्षणां सांभाळितों । साक्षी होतों आपुला ॥१॥ 

न घडावी पायीं तुटी । मन मुठी घातलें ॥ध्रु.॥ 
विचारतों वचनां आधीं । धरूनि शुध्दी ठेविली ॥२॥ 
तुका ह्मणे मार्गे भ्यालों ॥ तरीं जालों जागृत ॥३॥ 


आणूनियां मना । आवघ्या धांडोळिल्या खुणा । देखिला तो राणा । पंढरपूरनिवासी ॥१॥ 
यासी अनुसरल्या काय । घडे ऐसें वांयां जाय । देखिले ते पाय । सम जीवीं राहाती ॥ध्रु.॥ 
तो देखावा हा विध । चिंतनें तें कार्य सिध्द । आणिकां संबंध । नाहीं पर्वकाळासी ॥२॥ 
तुका ह्मणे खळ । हो क्षणें चि निर्मळ । जाऊनियां मळ । वाळवंटीं नाचती ॥३॥ 


धरितां ये पंढरीची वाट । नाहीं संकट मुक्तीचे ॥१॥ 
वंदूं येती देव पदें । त्या आनंदें उत्साहें ॥ध्रु.॥ 
नृत्यछंदें उडती रज । जे सहज चालतां ॥२॥ 
तुका ह्मणे गरुड टके । वैष्णव निके संभ्रम ॥३॥ 


नाम घेतां मन निवे । जिव्हे अमृत चि स््रवे । होताती बरवे । ऐसे शकुन लाभाचे ॥१॥ 

मन रंगले रंगले । तुझ्या चरणीं स्थिरावलें । केलिया विठ्ठलें । ऐसी कृपा जाणावी ॥ध्रु.॥ 
जालें भोजनसें दिसे । चिरा पडोनि ठेला इच्छे । धालियाच्या ऐसें। अंगा येती उद्गार ॥२॥ 
सुख भेटों आलें सुखा । निध सांपडला मुखा । तुका ह्मणे लेखा । आतां नाहीं आनंदा ॥३॥ 


रुची रुची घेऊं गोडी । प्रेमसुखें जाली जोडी ॥१॥ 
काळ जाऊं नेदूं वांयां । चिंतितां विठोबाच्या पायां ॥ध्रु.॥ 
करूं भजन भोजन । धणी घेऊं नारायण ॥२॥ 

तुका ह्मणे जीव धाला । होय तुझ्यानें विठ्ठला ॥३॥ 


वेळोवेळां हें चि सांगें । दान मागें जगासि ॥१॥ 
विठ्ठल हे मंगळवाणी । घेऊं धणी पंगती ॥ध्रु.॥ 
वेचतसे पळे पळ । केलें बळ पाहिजे ॥२॥ 

तुका ह्मणे दुश्चित नका । राहों फुका नाड हा ॥३॥ 


आणीक ऐसें कोठें सांगा । पांडुरंगा सारिखें ॥१॥ 
दैवत ये भूमंडळीं । उध्दार कळी पावितें ॥ध्रु.॥ 
कोठें कांहीं कोठे कांहीं । शोध ठायीं स्थळासी ॥२॥ 
आनेत्रींचे तीथाअ नासे । तीथाअ वसे वज्रलेप ॥३॥ 
पांडुरंगींचें पांडुरंगीं । पाप अंगीं राहेना ॥४॥ 

ऐसें हरें गिरिजेप्रति । गुहय स्थिती सांगितली ॥५॥ 
तुका ह्मणे तीर्थ क्षेत्र । सर्वत्र हें दैवत ॥६॥ 


पुराणींचा इतिहास । गोड रस सेविला ॥१॥ 

नव्हती हे आहाच बोल । मोकळें फोल कवित्व ॥ध्रु.॥ 
भावें घ्या रे भावें घ्या रे । येगदा जा रे पंढरिये ॥२॥ 
भाग्यें आलेति मनुष्यदेहा । तो हा पाहा विठ्ठल ॥३॥ 
पापपुण्या करील झाडा । जाइल पीडा जन्माची ॥ ॥ 
घ्यावी हातीं टाळदिंडी । गावे तोंडीं गुणवाद ॥५॥ 
तुका ह्मणे घटापटा | न लगे वाटा शोधाव्या ॥६॥ 


कर्म धर्म नव्हती सांग । उण्या अंगे पतन ॥१॥ 


भलत्या काळें नामावळी । सुलभ भोळी भाविकां ॥ध्रु.॥ 
प्रायश्चित्तें पडती पायां । गाती तयां वैष्णवां ॥२॥ 
तुका ह्मणे नुपजे दोष करा घोष आनंदे ॥३॥ 


पाहा रे हें दैवत कैसें । भक्तिपिसें भाविक ॥१॥ 
पाचारिल्या सरिसें पावे । ऐसें सेवे बराडी ॥ध्रु.॥ 
शुल्क काष्ठी गुरुगुरी । लाज हरि न धरी ॥२॥ 
तुका ह्मणे अर्धनारी । ऐसीं धरी रूपडीं ॥३॥ 


बहुत सोसिले मागें न कळतां । पुढती काय आतां अंध व्हावें ॥१॥ 
एकाचिये अंगीं हें ठेवावें लावून । नये भिन्न भिन्ना चांचपडो ॥ध्रु.॥ 
कोण होईल तो ब्रह्मांडचाळक । आपणें चि हाके देईल हाके ॥२॥ 
तुका ह्मणे दिलीं चेतवूनि सुणीं । कौतुकावांचूनि नाहीं छळ ॥३॥ 


आश्चर्य या वाटे नसत्या छंदाचें । कैसें दिलें साचें करोनियां ॥१॥ 
दुजियासी तंव अकळ हा भाव । करावा तो जीव साक्ष येथें ॥ध्रु.॥ 
एकीं अनेकत्व अनेकीं एकत्व । प्रकृतिस्वभाव प्रमाणें चि ॥२॥ 
तुका ह्मणे करूं उगवूं जाणसी । कुशळ येविशीं तुह्ली देवा ॥३॥ 


अस्त नाहीं आतां एक चि मोहोरा । पासूनि अंधारा दुरि जालों ॥१॥ 
साक्षत्वे या जालों गुणाचा देखणा । करीं नारायणा तरी खरें ॥ध्रु.॥ 
आठवें विसरु पडियेला मागें । आलें तें चि भागें यत्न केलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझा विनोद देवासी । आह्ली तुह्या ऐसीं दोन्ही नव्हों ॥३॥ 


क्षर अक्षर हे तुमचे विभाग । कासयानें जग दुरी धरा ॥१॥ 

तैसे आह्मी नेणों पालटों च कांहीं । त्यागिल्याची नाहीं मागें चाड ॥ध्रु.॥ 
प्रतिपादिता तूं समविषमाचा । प्रसाद तो याचा पापपुण्य ॥२॥ 

तुका ह्मणे तुह्मां नाना अवगणीं । लागे संपादणी लटिक्याची ॥३॥ 


सर्वरसीं मीनलें चित्त । अखंडित आनंदु ॥१॥ 
गोत पति विश्वंभरीं । जाला हरि सोयरा ॥ध्रु.॥ 
वोळखी ते एका नांवें । इतरभावें खंडणा ॥२॥ 


तुका ह्मणे नांवें रूपें । दुसरीं पापे हारपलीं ॥३॥ 


मीं हें ऐसें काय जाती । अवघड किती पाहातां ॥१॥ 
नाहीं होत उल्लंघन । नसतां भिन्न दुसरें ॥ध्रु.॥ 
अंधारानें तेज नेलें। दृष्टीखालें अंतर ॥२॥ 

तुका ह्मणे सवें देव । घेतां ठाव दावील ॥३॥ 


कवेश्वरांचा तो आह्यांसी विटाळ । प्रसाद वोंगळ चिवडिती ॥१॥ 
दंभाचे आवडी बहिराट अंधळे । सेवटासि काळें होइल तोंड ॥ध्रु.॥ 
सोन्यासेजारी तों लाखेची जतन । सतंत ते गुण जैसेतैसे ॥२॥ 
सेव्य सेववता न पडतां ठावी । तुका ह्मणे गोवी पावती हीं ॥३॥ 


वाढलियां मान न मनावी निश्चिती । भूतांचिये प्रीती भूतपण ॥१॥ 
ह्मणऊनि मना लावावी कांचणी । इंद्रियांचे झणी ओढी भरे ॥ध्रु.॥ 
एका एकपणें एकाचिये अंगीं । लागे रंग रंगीं मिळलिया ॥२॥ 

तुका ह्मणे देव निष्काम निराळा । जीवदशे चाळा चळणांचा ॥३॥ 


माया साक्षी आह्मी नेणों भीड भार । आप आणि पर नाहीं दोन्ही ॥१॥ 
सत्याचिये साटीं अवघा चि भरे । नावडे व्यापार तुटीचा तो ॥ध्रु.॥ 
पोंभाळिता चरे अंतरींचें दुःख । लांसें फांसें मुख उघडावे ॥२॥ 

तुका ह्मणे नव्हे स्फीतीचा हा ठाव । निवाडयासी देव साक्षी केला ॥३॥ 


संतां आवडे तो काळाचा ही काळ । समर्थाचे बाळ जेवीं समर्थ ॥१॥ 
परिसतां तेथें नाहीं एकविणें । मोहें न पवे सीण ऐसें राखे ॥ध्रु.॥ 

केले अन्याय ते सांडवी उपचारें । न देखें दुसरें नासा मूळ ॥२॥ 
तुका ह्मणे मुख्य कल्पतरुछाया | काय नाहीं दया तये ठायीं ॥३॥ 


संतांच्या धीकारें अमंगळ जिणें । विश्वशत्रु तेणें सांडी परि ॥१॥ 
कुळ आणि रूप वांयां संवसार । गेला भरतार मोकलितां ॥ध्रु.॥ 
मूळ राखे तया फळा काय उणें । चतुर लक्षणें राखो जाणे ॥२॥ 
तुका ह्मणे सायास तो एके ठायीं । दीप हातीं तई अवघें बरें ॥३॥ 


ओलें मूळ भेदी खडकाचे अंग । आभ्यासासी सांग कार्यसिध्दि ॥१॥ 
नव्हे ऐसें कांहीं नाहीं अवघड । नाहीं कईवाड तोंच वरि ॥ध्रु.॥ 

दोरें चिरा कापे पडिला कांचणी । अभ्यासें सेवनीं विष पडे ॥२॥ 
तुका ह्मणे कैंचा बैसण्यासी ठाव । जठरीं बाळा वाव एकाएकीं ॥३॥ 


अमर आहां अमर आहां । खरें कीं पाहा खोटें हें ॥१॥ 
न ह्मणां देह माझा ऐसा । मग भरवसा कळेल ॥ध्रु.॥ 
कैचा धाक कैंचा धाक । सकळिक हें आपुलें ॥२॥ 
देव चि बरे देव चि बरे | तुका ह्मणे खरे तुह्यी ॥३॥ 


काम नाहीं काम नाहीं । जालों पाहीं रिकामा ॥१॥ 
फावल्या या करूं चेष्टा । निश्चळ दृष्टा बैसोनि ॥ध्रु.॥ 
नसत्या छंदें नसत्या छंदें । जग विनोदें विऱ्हडतसे ॥२॥ 
एकाएकीं एकाएकीं । तुका लोकीं निराळा ॥३॥ 


हातीं घेऊनियां काठी । तुका लागला कळिवरा पाठी ॥१॥ 
नेऊनि निजविलें स्मशानीं । माणसें जाळी ते ठाकणीं ॥ध्रु.॥ 
काडिलें तें ओढें । मागील उपचाराचें पुढें ॥२॥ 

नाहीं वाटो आला भेव । सुख दुःख भोगिता देव ॥३॥ 
याजसाटीं हें निर्वाण । केलें कसियेलें मन ॥४॥ 

तुका ह्मणे अनुभव बरा । नाहीं तरी सास्त होय चोरा ॥५॥ 


कीर्तन चांग कीर्तन चांग । होय अंग हरिरूप ॥१॥ 
प्रेमाछंदें नाचे डोले । हारपला देहभाव ॥ध्रु.॥ 
एकदेशीं जीवकळा। हा सकळां सोयरा ॥२॥ 
तुका ह्मणे उरला देव । गेला भेव त्या काळें ॥३॥ 


न बोलेसी करा वाचा । उपाधीचा संबंध ॥१॥ 

एका तुमच्या नामाविण । अवघा सीण कळतसे ॥ध्रु.॥ 
संकल्पाचे ओढी मन । पापपुण्य सम चि ॥२॥ 

तुका ह्मणे नारायणीं । पावो वाणी विसांवा ॥३॥ 


प्रारब्धा हातीं जन । सुख सीण पावतसे ॥१॥ 
करितां घाईळाचा संग । अंगें अंग माखावें ॥ध्रु.॥ 
आविसा अंगें पीडा वसे । त्यागें असे बहु सुख ॥२॥ 
तुका ह्मणे जीव भ्याला । अवघ्या आला बाहेरी ॥३॥ 


आशा ते करविते बुध्दीचा लोप । संदेह तें पाप कैसें नव्हे ॥१॥ 
आपला आपण करावा विचार । प्रसन्न तें सार मन गोही ॥ध्रु.॥ 

नांवें रूपें अंगीं लाविला विटाळ । होतें त्या निर्मळ शुध्द बुध्द ॥२॥ 
अंधळयानें नये देखण्याची चाली । चालों ऐसी बोली तुका बोले ॥३॥ 


जळो आतां नांव रूप । माझें पाप गांठींचें ॥१॥ 
संतांचिया चरणरजें । उतरू ओझें मातीचें ॥ध्रु.॥ 
लटिकियाचा अभिमान । होता सीण पावित ॥२॥ 
तुका ह्मणे अरूपींचें । सुख साचें निनांवें ॥३॥ 


निंदा स्तुती करवी पोट । सोंग दाखवी बोभाट ॥१॥ 
जटा राख विटंबना । धीर नाहीं क्षमा मना ॥ध्रु.॥ 
श्रृंगारिलें मढें । जीवेंविण जैसें कुडे ॥२॥ 

तुका ह्मणे रागें । भलतें चावळे वाउगे ॥३॥ 


भिक्ष्यापत्र अवलंबणें । जळो जिणें लाजिरवाणें । ऐसियासी नारायणें । उपेक्षीजे सर्वथा ॥१॥ 
देवा पायीं नाहीं भाव। भक्ति वरी वरी वाव । समर्पिला जीव । नाहीं तो हा व्यभिचार ॥ध्रु.॥ 
जगा घालावें सांकडें । दीन होऊनि बापुडे । हें चि अभाग्य रोकडें । मूळ आणि विश्वास ॥२॥ 
काय न करी विश्वंभर । सत्य करितां निर्धार | तुका ह्मणे सार | दृढ पाय धरावे ॥३॥ 


भावबळें विष्णुदास । नाहीं नास पावत ॥१॥ 
योगभाग्यें घरा येती । सर्व शक्ति चालत ॥ध्रु.॥ 
पित्याचें जें काय धन । पुत्रा कोण वंचील ॥२॥ 
तुका ह्मणे कडे बैसों । तेणें असों निर्भर ॥३॥ 


कोरडया गोठी चटक्या बोल । शिकल्या सांगे नाहीं ओल ॥१॥ 
कोण यांचें मना आणी । ऐकों कानीं नाइकोनि ॥ध्रु.॥ 


घरोघरीं सांगती ज्ञान । भूस सिणें कांडिती ॥२॥ 
तुका ह्मणे आपुल्या मति । काय रितीं पोकळें ॥३॥ 


नव्हतियाचा सोस होता । झडो आतां पदर ॥१॥ 
देखणें तें देखियेलें । आतां भलें साक्षित्वे ॥ध्रु.॥ 
लाभें कळों आली हानि । राहों दोन्हीं निराळीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे एकाएकीं । हा कां लोकीं पसारा ॥३॥ 


सोसें वाढे दोष । जाला न पालटे कस ॥१॥ 
ऐसें बरवें वचन । करितां तें नारायण ॥ध्रु.॥ 
असे प्रारब्ध नेमें । श्रमुचि उरे श्रम ॥२॥ 

सुख देते शांती । तुका ह्मणे धरितां चित्तीं ॥३॥ 


काय शरीरापें काम । कृपा साधावया प्रेम । उचिताचे धर्म । भागा आले ते करूं ॥१॥ 
देईन हाक नारायणा । तें तों नाकळे बंधना । पंढरीचा राणा । आइकोन धांवेल ॥ध्रु.॥ 
सातांपांचांचें गोठलें । प्रारब्धे आकारलें । आतां हें संचले । असो भोगा सांभाळीं ॥२॥ 
फावली ते बरवी संधि । सावधान करूं बुध्दी । तुका ह्मणे मधीं । कोठे नेघें विसावा ॥३॥ 


न लगे देशकाळ । मंत्रविधानें सकळ । मनें चि निश्चळ । करूनि करुणा भाकावी ॥१॥ 
येतो बैसलिया ठाया । आसणें व्यापी देवराया | निर्मळ ते काया । अधिष्ठान तयाचें ॥ध्रु.॥ 
कल्पनेचा साक्षी । तरि आदरें चि लक्षी । आवडीनें भक्षी । कोरडें धान्य मटमटां ॥२॥ 
घेणें तरि भाव । लक्षी दासांचा उपाव। तुका ह्मणे जीव । जीवीं मेळविल अनंत ॥३॥ 


नाहीं आलें भक्तिसुख अनुभवा । तो मी ज्ञान देवा काय करूं ॥१॥ 
नसावें जी तुह्यी कांहीं निशचिंतीनें । माझिया वचनें अभेदाच्या ॥ध्रु.॥ 
एकाएकीं मन नेदी समाधान । देखिल्या चरण वांचूनियां ॥२॥ 

तुका ह्मणे वाचा गुणीं लांचावली । न राह उगली मौन्य मज ॥३॥ 


मागतां विभाग । कोठें लपाल जी मग ॥१॥ 

संत साक्षी या वचना । त्यांसी ठाउकिया खुणा ॥ध्रु.॥ 
होइन धरणेकरी।| मग मी रिघों नेदीं बाहेरी ॥२॥ 

तुका ह्मणे मी अक्षर । तुज देवपणाचा भार ॥३॥ 


मिटवण्याचे धनी । तुम्ही वेवसाय जनीं ॥१॥ 

कोण पडे ये लिगाडीं । केली तैसीं उगवा कोडीं ॥ध्रु.॥ 
केलें सांगितलें काम । दिले पाळूनियां धर्म ॥२॥ 

तुका ह्मणे आतां । असो तुमचें तुमचे माथां ॥३॥ 


समर्पिली वाणी । पांडुरंगी घेते धणी ॥१॥ 

पूजा होते मुक्ताफळीं । रस ओविया मंगळीं ॥ध्रु.॥ 
धार अखंडित । ओघ चालियेला नित ॥२॥ 
पूणहिति जीवें । तुका घेऊनि ठेला भावें ॥३॥ 


अवघा चि आकार ग्रासियेला काळें । एक चि निराळें हरिचे नाम ॥१॥ 
धरूनि राहिलों अविनाश कंठीं । जीवन हें पोटीं सांटविलें ॥ध्रु.॥ 
शरीरसंपत्ति मृगजळभान । जाईल नासोन खरें नव्हे ॥२॥ 

तुका ह्मणे आतां उपाधीच्या नांवें । आणियेला देवें वीट मज ॥३॥ 


बोलणें चि नाहीं । आतां देवाविण कांहीं ॥१॥ 
एकसरंं केला नेम । देवा दिले क्रोध काम ॥ध्रु.॥ 
पाहेन ते पाय । जोंवरि हे दृष्टि धाय ॥२॥ 

तुका ह्मणे मर्ने । हे चि संकल्प वाहाणें ॥३॥ 


येथूनियां ठाव । अवघे लक्षायाचे भाव ॥१॥ 
उंची देवाचे चरण | तेथें जालें अधिष्ठान ॥ध्रु.॥ 
आघातावेगळा । असे ठाव हा निराळा ॥२॥ 
तुका ह्मणे स्थळ । धरूनि राहिलों अचळ ॥३॥ 


भरला दिसे हाट । अवघी वाढली खटपट । संचिताचे वाट । वाटाऊनि फांकती ॥१॥ 
भोगा ऐसे ठायाठाव । कर्मा त्रिविधाचे भाव | द्रष्टा येथें देव । विरहित संकल्पा ॥ध्रु.॥ 
दिला पाडूनियां धडा । पापपुण्यांचा निवाडा । आचरती गोडा । आचरणें आपुलाल्या ॥२॥ 
तुका ह्मणे पराधीनें । जालीं ओढलिया क्र्णें । तुटती बंधने । जरि देवा आळविते ॥३॥ 


आला भागासी तो करीं वेवसाव । परि राहो भाव तुझ्या पायीं ॥१॥ 


काय चाले तुह्मी बांधलें दातारा । वाहिलिया भारा उसंतितों ॥ध्रु.॥ 
शरीर तें करी शरीराचे धर्म । नको देऊं वर्म चुकों मना ॥२॥ 

चळण फिरवी ठाव बहुवस । न घडो आळस चिंतनाचा ॥३॥ 
इंद्रिये करोत आपुले व्यापार । आवडीसी थार देई पायीं ॥४॥ 
तुका ह्मणे नको देऊं काळा हातीं । येतों काकुलती ह्मणऊनि ॥५॥ 


आह्यां अवघें भांडवल । येथें विठठल एकला ॥१॥ 
कायावाचामनोभावें । येथें जीवें वेचलों ॥ध्रु.॥ 
परतें कांहीं नेणें दुजे। तत्त्वबीजें पाउलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे संतसंगे । येणें रंगे रंगलों ॥३॥ 


साहोनियां टोले उरवावें सार । मग अंगीकार खऱ्या मोलें ॥१॥ 
भोगाचे सांभाळीं द्यावें कळिवर । संचित चि थार मोडूनियां ॥ध्रु.॥ 
महत्त्वाचे ठायीं भोगावी अप्रतिष्ठा । विटवावें नष्टां पंचभूतां ॥२॥ 
तुका ह्मणे मग कैंचा संवसार । जयाचा आदर तें चि व्हावें ॥३॥ 


निर्वैर होणें साधनाचें मूळ । येर ते विल्हाळ सांडीमांडी ॥१॥ 

नाहीं चालों येती सोंगसंपादणी । निवडे अवसानीं शुध्दाशुध्द ॥ध्रु.॥ 
त्यागा नांव तरी निर्विषयवासना । कारीयेकारणांपुरते विधि ॥२॥ 
तुका ह्मणे राहे चिंतनीं आवडी । येणें नांवें जोडी सत्यत्वेंशीं ॥३॥ 


पशु ऐसे होती ज्ञानी । चर्वणीं या विषयांचे ॥१॥ 
ठेवूनियां लोभीं लोभ । जाला क्षोभ आत्मत्वीं ॥ध्रु.॥ 
केला आणिकां वाढी पाक । खाणें ताक मूर्खासी ॥२॥ 
तुका ह्मणे मोठा घात । वाताहात हा देह ॥३॥ 


कां जी धरिलें नाम । तुह्यी असोनि निष्काम ॥१॥ 
कोणां सांगतसां ज्ञान । ठकाठकीचें लक्षण ॥ध्रु.॥ 
आवडीनें नाचें। आहे तरी पुढें साचें ॥२॥ 

तुका ह्यणे प्रेम । नाहीं भंगायाचें काम ॥३॥ 


खरें बोले तरी । फुकासाठीं जोडे हरी ॥१॥ 


ऐसे फुकाचे उपाय । सांडूनियां वांयां जाय ॥ध्रु.॥ 
परउपकार । एका वचनाचा फार ॥२॥ 
तुका ह्मणे मळ । मनें सांडितां शीतळ ॥३॥ 


दया क्षमा शांति । तेथें देवाची वसति ॥१॥ 
पावे धांवोनियां घरा । राहे धरोनियां थारा ॥ध्रु.॥ 
कीर्तनाचे वाटे । बराडिया ऐसा लोटे ॥२॥ 
तुका ह्मणे घडे । पूजा नामें देव जोडे ॥३॥ 


शिष्यांची जो नेघे सेवा । मानी देवासारिखें ॥१॥ 
त्याचा फळे उपदेश । आणिकां दोष उफराटे ॥ध्रु.॥ 
त्याचें खरं ब्रह्मज्ञान । उदासीन देहभावीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे सत्य सांगे । योत रागें येती ते ॥३॥ 


माझी मेलीं बहुवरिं | तूं कां जैसा तैसा हरी ॥१॥ 

विठो कैसा वांचलासि । आतां सांग मजपाशीं ॥ध्रु.॥ 

तुज देखतां चि माझा । बाप मेला आजा पणजा ॥२॥ 
आह्यां लागलेंसे पाठी । बालत्व तारुण्यें काठी ॥३॥ 

तुज फावलें तें मार्गे । कोणी नसतां वादिलागें ॥४॥ 

तुका ह्मणे तुझ्या अंगीं । मज देखिल लागलीं औघीं ॥५॥ 


आणीक कोणाचा न करीं मी संग । जेणें होय भंग माझ्या चित्ता ॥१॥ 
विठ्ठलावांचूनि आणीक जे वाणी । नाइकें मी कानीं आपुलिया ॥ध्रु.॥ 
समाधानासाटीं बोलावी हे मात । परि माझें चित्त नाहीं कोठें ॥२॥ 
जिवाहूनि मज ते चि आवडती । आवडे ज्या चित्तीं पांडुरंग ॥३॥ 

तुका ह्मणे माझें तो चि जाणे हित । आणिकांच्या चित्त नेदी बोला ॥४॥ 


आशा हे समूळ खाणोनि काडावी । तेव्हां चि गोसावी व्हावें तेणें ॥१॥ 
नाहीं तरी सुखें असावें संसारीं । फजिती दुसरी करूं नये ॥ध्रु.॥ 
आशा मारूनिया जयवंत व्हावें । तेव्हां चि निघावें सर्वांतूनि ॥२॥ 
तुका ह्मणे जरीं योगाची तांतडी । आशेची बीबुडी करीं आधीं ॥३॥ 


निष्ठावंत भाव भक्तांचा स्वधर्म । निर्धार हें वर्म चुकों नये ॥१॥ 
निष्काम निश्चळ विठ्ठलीं विश्वास | पाहों नये वास आणिकांची ॥२॥ 
तुका ह्मणे ऐसा कोणें उपेक्षिला । नाहीं ऐकिला ऐसा कोणीं ॥३॥ 


नामाचें चिंतन प्रगट पसारा । असाल तें करा जेथें तेथें ॥१॥ 

सोडवील माझा स्वामी निश्‍चयेसीं । प्रतिज्ञा हे दासी केली आह्मी ॥ध्रु.॥ 
गुण दोष नाहीं पाहात कीर्तनीं । प्रेमे चक्रपाणी वश्य होय ॥२॥ 

तुका ह्मणे कडु वाटतो प्रपंच । रोकडे रोमांच कंठ दाटे ॥३॥ 


नाम ह्मणतां मोक्ष नाहीं । ऐसा उपदेश करिती कांहीं । बधिर व्हावें त्याचे ठायीं । दुष्ट वचन वाक्‍य तें ॥१॥ 
जयाचे राहिलें मानसीं । तें चि पावले तयासी । चांचपडतां मेलीं पिसीं । भलतैसीं वाचाळें ॥ध्रु.॥ 
नवविधीचा निषेध । जेणें मुखें करिती वाद । जन्मा आले निंद्य । शूकरयाती संसारा ॥२॥ 

काय सांगों वेळोवेळां । आठव नाहीं चांडाळा । नामासाठीं बाळा । क्षीरसागरीं कोंडिलें ॥३॥ 

आपुलिया नामासाठीं । लागे शंखासुरापाठीं। फोडोनियां पोटीं । वेद चारी काढिले ॥४॥ 

जगीं प्रसिध्द हे बोली। नामें गणिका तारिली । आणिकें ही उध्दरिलीं । पातकी महादोषी ॥५॥ 

जे हे पवाडे गर्जती । नाम प्रल्हादाचा चित्तीं । जळतां बुडतां घातीं । राखे हातीं विषाचे ॥६॥ 

काय सांगों ऐशीं किती । तुका ह्मणे नामख्याती । नरकाप्रती जाती । निषेधिती तीं एके ॥७॥ 


किती या काळाचा सोसावा वळसा । लागला सरिसा पाठोवाठीं ॥१॥ 
लक्ष चौऱ्याशीची करा सोडवण । रिघा या शरण पांडुरंगा ॥ध्रु.॥ 
उपजल्या पिंडा मरण सांगातें । मरतें उपजतें सर्वे चि तें ॥२॥ 

तुका ह्मणे माळ गुंतली राहाटीं । गाडग्याची सुटी फुटलिया ॥३॥ 


गासी तरि एक विठ्ठल चि गाई । नाहीं तरि ठायीं राहे उगा ॥१॥ 
अद्वेतीं तों नाहीं बोलाचे कारण | जाणीवेचा श्रम करिसी वांयां ॥२॥ 
तुका ह्मणे किती करावी फजिती । लाज नाहीं नीतिं निलाजिरा ॥३॥ 


जयाचिये वाचे नये हा विठ्ठल । त्याचे मज बोल नावडती ॥१॥ 
शत्रु तो म्यां केला न ह्मणें आपुला । जो विन्मुख विठ्ठला सर्वभावें ॥२॥ 
जयासी नावडे विठोबाचें नाम । तो जाणा अधम तुका ह्मणे ॥३॥ 


आह्यांसी तों नाहीं आणीक प्रमाण । नामासी कारण विठोबाच्या ॥१॥ 


घालूनियां कास करितो कैवाड । वागों नेदी आड कळिकाळासी ॥ध्रु.॥ 
अबध्द वांकडें जैशातैशा परी । वाचे हरि हरि उच्चारावें ॥२॥ 
तुका ह्मणे आह्यां सांपडलें निज । सकळां हें बीज पुराणांचे ॥३॥ 


जीव तो चि देव भोजन ते भक्ति । मरण तेचि मुक्ति पापांडयाची ॥१॥ 
पिंडाच्या पोषकी नागविलें जन । लटिकें पुराण केलें वेद ॥ध्रु.॥ 

मना आला तैसा करिती विचार । ह्मणती संसार नाहीं पुन्हा ॥२॥ 
तुका ह्मणे पाठीं उडती यमदंड । पापपुण्य लंड न विचारी ॥३॥ 


भक्तांचा महिमा भक्त चिं जाणती । दुर्लभ या गति आणिकांसी ॥१॥ 
जाणोनि नेणते जाले तेणें सुखें । नो बोलोनि मुखें बोलताती ॥ध्रु.॥ 
अभेदूनि भेद राखियेला अंगीं । वाढावया जगीं प्रेमसुख ॥२॥ 

टाळ घोष कथा प्रेमाचा सुकाळ । मूढ लोकपाळ तरावया ॥३॥ 
तुका ह्मणे हें तों आहे तयां ठावें । जिहीं एक्या भावें जाणीतलें ॥४॥ 


आशा तृष्णा माया अपमानाचे बीज । नासिलिया पूज्य होईजेतें ॥१॥ 
अधीरासी नाहीं चालों जातां मान । दुर्लभ दरुषण धीर त्याचें ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाहीं आणिकांसी बोल । वांयां जाय मोल बुध्दीपाशीं ॥३॥ 


चिंतनें सरे तो धन्य काळ । सकळ मंगळ मंगळांचें ॥१॥ 
संसारसिंधु नाहीं हरिदासा । गर्भवास कैसा नेणती ते ॥ध्रु.॥ 
जनवन ऐसें कृपेच्या सागरें । दाटला आभारें पांडुरंग ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा भक्तांचे बंधन । दाखविलें भिन्न परी एक ॥३॥ 


मोक्षाचे आह्यांसी नाहीं अवघड । तो असे उघाड गांठोळीस ॥१॥ 
भक्तीचे सोहळे होतील जीवासी । नवल तेविशीं पुरवितां ॥ध्रु.॥ 
ज्याचें त्यासी देणें कोण तें उचित । मानूनियां हित घेतों सुख ॥२॥ 
तुका ह्मणे सुखें देई संवसार । आवडीसी थार करीं माझे ॥३॥ 

॥॥ 


चिंतनासी न लगे वेळ । सर्व काळ करावें ॥१॥ 
सदा वाचे नारायण । तें वदन मंगळ ॥ध्रु.॥ 


पढिये सर्वोत्तमा भाव । येथें वाव पसारा ॥२॥ 
ऐसें उपदेशी तुका । अवघ्या लोकां सकळां ॥३॥ 


अंतराय पडे गोविंदीं अंतर । जो जो घ्यावा भार तो चि बाधी ॥१॥ 
बैसलिये ठायीं आठवीन पाय । पाहीन तो ठाय तुझा देवा ॥ध्रु.॥ 
अखंड तें खंडे संकल्पीं विकल्प । मनोजन्य पाप रज्जुसर्प ॥२॥ 
तुका ह्मणे विश्वीं विश्वंभर वसे । राहों ऐसे दशे सुखरूप ॥३॥ 


एकाचिया घाटया टोके । एक फिके उपचार ॥१॥ 
ऐसी सवे गोवळिया । भाव तया पढियंता ॥ध्रु.॥ 
एकाचेथें उच्छिष्ट खाय । एका जाय ठकोणि ॥२॥ 
तुका ह्मणे सोपें । बहु रूपें अनंत ॥३॥ 


कोठें नाहीं अधिकार । गेले नर वांयां ते ॥१॥ 
ऐका हें सोपें वर्म | न लगे श्रम चिंतना ॥ध्रु.॥ 
मृत्याचिये अंगीं छाये । उपाये चि खुंटतां ॥२॥ 
तुका म्हणे अवघे जन । येथें मन असोंद्या ॥३॥ 


ज्याणें ज्याणें जैसें ध्यावें । तैसें व्हावें कृपाळे ॥१॥ 
सगुणनिर्गुणांचा ठाव । विटे पाव धरियेले ॥ध्रु.॥ 
अवघें साकरेचें अंग । नये व्यंग निवडितां ॥२॥ 
तुका ह्मणे जें जें करी । तें तें हरी भोगिता ॥३॥ 


आचरती कर्मे । तेथें काळें कर्मधर्में ॥१॥ 

खेळे गोवळियांसवें । करिती तें त्यांचें साहावें ॥ध्रु.॥ 
यज्ञमुखें घांस । मंत्रपूजेसी उदास ॥२॥ 

तुका ह्मणे चोरी । योगियां ही सवें करी ॥३॥ 


नामाचे पवाडे बोलती पुराणें । होऊनि कीर्तन तो चि ठेला ॥१॥ 
आदिनाथा कंठीं आगळा हा मंत्र । आवडीचें स्तोत्र सदा घोकी ॥ध्रु.॥ 
आगळे हे सार उत्तमा उत्तम । ब्रह्मकर्मा नाम एक तुझें ॥२॥ 

तिहीं त्रिभुवनी गमन नारदा । हातीं विणा सदा नाम मुखीं ॥३॥ 


परिक्षिती मृत्यु सातां दिवसांचा । मुक्त जाला वाचा उच्चारितां ॥४॥ 
कोळियाची कीर्ति वाढली गहन । केलें रामायण रामा आधीं ॥५॥ 
सगुण निर्गुण तुज ह्मणे वेद । तुका ह्मणे भेद नाहीं नांवा ॥६॥ 


भूतदयापरत्वें जया तया परी । संत नमस्कारीं सर्वभावे ॥१॥ 
शिकल्या बोलाचा धरीसील ताठा । तरी जासी वाटा यमपंथें ॥ध्रु.॥ 
हिरा परिस मोहरा आणीक पाषाण । नव्हे परी जन संतां तैसी ॥२॥ 
सरितां वाहाळां गंगे सागरा समान । लेखी तयाहून अधम नाहीं ॥३॥ 
आणीक अमुप होती तारांगणें । रविशशिमानें लेखूं नये ॥४॥ 

तुका ह्मणे नाहीं नरमता अंगी । नव्हे ते फिरंगी कठिण लोह ॥५॥ 


आणीक कांहीं मज नावडे मात । एक पंढरिनाथ वांचुनिया ॥१॥ 
त्याची च कथा आवडे कीर्तन । तें मज श्रवणें गोड लागे ॥२॥ 
तुका ह्मणे संत ह्मणोत भलतें । विठ्ठलापरतें न मनी कांहीं ॥३॥ 


ठेवा जाणीव गुंडून । येथें भाव चि प्रमाण ॥१॥ 

एका अनुसरल्या काज । अवघें जाणें पंढरिराज ॥ध्रु.॥ 
तर्कवितर्कासी वाव न लागे सायासीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे भावेंविण । अवघा बोलती तो सीण ॥३॥ 


येथें दुसरी न सरे आटी । देवा भेटी जावया ॥१॥ 

तो चि ध्यावा एका चित्तें । करूनि रितें कळिवर ॥ध्रु.॥ 
षडउर्मी हृदयांत । यांचा अंत पुरवूनि ॥२॥ 

तुका ह्मणे खुंटे आस । तेथें वास करी तो ॥३॥ 


मुक्त तो आशंका नाहीं जया अंगीं । बध्द मोहोसंगीं लज्जा चिंता ॥१॥ 
सुख पावे शांती धरूनि एकांत । दुःखी तो लोकांत दंभ करी ॥२॥ 
तुका ह्मणे लागे थोडा च विचार । परी हे प्रकार नागविती ॥३॥ 


कानीं धरी बोल बहुतांचीं मतें । चाट त्यापरतें आणीक नाहीं ॥१॥ 
पावेल गौरव वोढाळाचे परी । दंड पाठीवरी यमदूतां ॥ध्रु.॥ 
शब्दज्ञानी एक आपुल्याला मतें । सांगती वेदांत भिन्नभावें ॥२॥ 


तुका ह्मणे एक भाव न धरिती । पडिली हे माती त्यांचे तोंडीं ॥३॥ 


देवा ऐकें हे विनंती । मज नको रे हे मुक्ति । तया इच्छा गति । हें चि सुख आगळें ॥१॥ 

या वैष्णवांचे घरीं । प्रेमसुख इच्छा करी । रिधिदेसिध्दी द्वारी । कर जोडूनि उभ्या ॥ध्रु.॥ 

नको वैकुंठींचा वास । असे तया सुखा नास । अद्भुत हा रस । कथाकाळीं नामाचा ॥२॥ 
तुझ्या नामाचा महिमा | तुज न कळे रे मेघशामा । तुका ह्मणे आह्यां । जन्म गोड यासाटीं ॥३॥ 


न पूजीं आणिकां देवां न करीं त्यांची सेवा । न मनीं या केशवाविण दुर्जे ॥१॥ 
काय उणें जालें मज तयापायीं । तें मी मागों काई कवणासी ॥ध्रु.॥ 
आणिकाची कीर्ती नाइकें न बोलें । चाड या विठ्ठलेंविण नाहीं ॥२॥ 

न पाहें लोचनीं श्रीमुखावांचूनि । पंढरी सांडूनि न वजे कोठें ॥३॥ 

न करीं कांहीं आस मुक्तीचे सायास । न भें संसारास येतां जातां ॥४॥ 

तुका म्हणे कांहीं व्हावें ऐसें जीवा । नाहीं या केशवाविण दुर्जे ॥५॥ 


नव्हे खळवादी मता च पुरता । सत्याची हे सत्ता उपदेश ॥१॥ 
साक्षत्वेंसी मना आणावीं उत्तरें । परिपाकीं खरें खोटें कळे ॥ध्रु.॥ 
नव्हे एकदेशी शब्द हा उखता । ब्रह्मांडापुरता घेईल त्यासी ॥२॥ 
तुका विनवणी करी जाणतियां । बहुमतें वांयां श्रमों नये ॥३॥ 


या चि नांवें दोष । राहे अंतरीं किल्मिष ॥१॥ 
मना अंगीं पुण्य पाप । शुभ उत्तम संकल्प ॥ध्रु.॥ 
बिजाऐसीं फळे । उत्तम कां अमंगळें ॥२॥ 

तुका ह्मणे चित्त । शुध्द करावें हे नित ॥३॥ 


कुशळ वक्ता नव्हे जाणीव श्रोता । राहे भाव चित्ता धरूनियां ॥१॥ 
धन्य तो जगीं धन्य तो जगीं । ब्रह्म तया अंगीं वसतसे ॥ध्रु.॥ 

न धोवी तोंड न करी अंघोळी । जपे सदाकाळीं रामराम ॥२॥ 
जप तप ध्यान नेणे याग युक्ती । कृपाळु जो भूतीं दयावंत ॥३॥ 
तुका ह्मणे होय जाणोनि नेणता । आवडे अनंता जीवाहूनि ॥४॥ 


काळाचिया सत्ता ते नाहीं घटिका । पंढरीनायका आठवितां ॥१॥ 
सदाकाळ गणना करी आयुष्याची । कथेचे वेळेची आज्ञा नाहीं ॥ध्रु.॥ 


याकारणें माझ्या विठोबाची कीर्ति । आहे हे त्रिजगतीं थोर वाट ॥२॥ 
तुका ह्मणे जन्मा आलियाचें फळ । स्मरावा गोपाळ तें चि खरें ॥३॥ 


घरोघरीं बहु जाले कवि । नेणे प्रसादाची चवी ॥१॥ 
लंडा भूषणांची चाड । पुढें न विचारी नाड ॥ध्रु.॥ 
काढावें आइतें। तें चि जोडावें स्वहितें ॥२॥ 

तुका ह्मणे कळे । परि होताती अंधळे ॥३॥ 


नये पाहों मुख मात्रागमन्याचें । तैसें अभक्ताचें गुरुपुत्रा ॥१॥ 
ह्मणऊनि बरें धरितां एकांत । तेणें नव्हे घात भजनासी ॥ध्रु.॥ 

नये होऊं कदा निंदकाची भेटी । जया द्वैत पोटीं चांडाळाच्या ॥२॥ 
तुका ह्मणे नका बोलों त्यासी गोष्टी । जयाचिये दृष्टी पाप वाढे ॥३॥ 


कथा करोनिया द्रव्य घेती देती । तयां अधोगति नरकवास ॥१॥ 
रवरव कुंभपाक भोगिती यातना । नये नारायणा करुणा त्यांची ॥ध्रु.॥ 
असिखड्गधारा छेदिती सर्वांग । तप्तभूमी अंग लोळविती ॥२॥ 

तुका ह्मणे तया नरक न चुकती । सांपडले हातीं यमाचिया ॥३॥ 


नाइकावे कानीं तयाचे ते बोल । भक्तीविण फोल ज्ञान सांगे ॥१॥ 
वाखाणी अद्वैत भक्तिभावेंविण । दुःख पावे सीण श्रोता वक्ता ॥ध्रु.॥ 
अहं ब्रह्म ह्मणोनि पाळित पिंडा । नो बोलावें भांडा तया सर्वे ॥२॥ 
वेदबाहय लंड बोले जो पाषांड । त्याचें काळें तोंड संतांमध्ये ॥३॥ 
तुका ह्मणे खंडी देवभक्तपण । वरिष्ठ त्याहूनि श्‍्वपच तो ॥४॥ 


वेदविहित तुह्यी आइका हो कर्मे । बोलतों तीं वर्मे संतांपुढे ॥१॥ 
चारी वर्ण जाले एकाचिये अंगीं । पापपुण्य भागीं विभागिलें ॥ध्रु.॥ 
प्रथम पाउलीं पावविला पंथ । आदि मध्य अंत भेद नाहीं ॥२॥ 
आंबे बोरी वड बाभुळा चंदन । गुणागुणें भिन्न अग्नि एक ॥३॥ 
तुका ह्मणे मन उन्मन जों होय । तोंवरि हे सोय विधि पाळीं ॥४॥ 


तीर्थांचे मूळ व्रतांचे फळ । ब्रह्म तें केवळ पंढरिये ॥१॥ 
तें आह्यीं देखिलें आपुल्या नयनीं । फिटलीं पारणीं डोळियांचीं ॥ध्रु.॥ 


जीवांचें जीवन सुखार्चे सेजार । उर्भे कटीं कर ठेवूनियां ॥२॥ 
जनाचा जनिता कृपेचा सागर । दीनां लोभापार दुष्टां काळ ॥३॥ 
सुरवरां चिंतनीं मुनिवरां ध्यानीं । आकार निर्गुणीं तेंचि असे ॥४॥ 
तुका ह्मणे नाहीं श्रुती आतुडलें । आह्यां सांपडलें गीती गातां ॥५॥ 


माझे मनोरथ पावले सिध्दी । तई पायीं बुध्दि स्थिरावली ॥१॥ 
समाधान जीव राहिला निश्चळ । गेली हळहळ स्मरण हें ॥ध्रु.॥ 
त्रिविध तापाचें जालेंसे दहन । सुखावलें मन प्रेमसुखें ॥२॥ 
महालाभ वाचे वसे पांडुरंग । अंगोअंगीं संग अखंडित ॥३॥ 
जीवनाचा जाला ओलावा अंतरीं । विश्व विश्वंभरीं सामावले ॥४॥ 
तुका ह्मणे माप भरी आलें सिगे । धारबोळ गंगे पूर वाहे ॥५॥ 


कृपेचें उत्तर देवाचा प्रसाद । आनंदीं आनंद वाढवावा ॥१॥ 
बहुतांच्या भाग्यें लागलें जाहाज । येथें आतां काज लवलाहें ॥ध्रु.॥ 
अलभ्य तें आलें दारावरी फुका । येथें आता चुका न पाहिजे ॥२॥ 
तुका ह्मणे जिव्हाश्रवणाच्या द्वारें । माप भरा वरें सिगेवरि ॥३॥ 


पापपुण्यसुखदुःखाचीं मंडळें । एक एकाबळें वाव घेती ॥१॥ 
कवतुक डोळां पाहिलें सकळ । नाचवितो काळ जीवांसी तो ॥ध्रु.॥ 
स्वर्गाचिया भोगे सरतां नरक । मागें पुढें एक एक दोन्ही ॥२॥ 
तुका ह्मणे भय उपजलें मना । घेई नारायणा कडिये मज ॥३॥ 


वचना फिरती अधम जन । नारायण तो नव्हे ॥१॥ 
केला आतां अंगीकार । न मनी भार समर्थ ॥ध्रु.॥ 
संसाराचा नाहीं पांग । देव सांग सकळ ॥२॥ 

तुका ह्मणे कीर्त वाणूं । मध्यें नाणूं संकल्प ॥३॥ 


कथा करोनियां मोल ज्यापें घेती । ते ही दोघे जाती नरकामध्यें ॥१॥ 
ब्रह्म पूर्ण करा ब्रह्म पूर्ण करा । अखंड स्मरा रामराम ॥ध्रु.॥ 
मधुरवाणीच्या नका पडों भरी । जाल यमपुरी भोगावया ॥२॥ 

तुका ह्मणे करीं ब्रह्मांड ठेंगणें । हात पसरी जिणें धिग त्याचें ॥३॥ 


गोड नांवें क्षीर । परी साकरेचा धीर ॥१॥ 

तैसें जाणा ब्रह्मज्ञान । बापुडे तें भक्तीविण ॥ध्रु.॥ 
रुची नेदी अन्न | ज्यांत नसतां लवण ॥२॥ 
अंधळयाचे श्रम । शिकविल्याचें चि नाम ॥३॥ 
तुका ह्मणे तारा । नाव तंबुऱ्याच्या सारा ॥४॥ 


नम्र जाला भूतां । तेणें कोंडिलें अनंता ॥१॥ 

हें चि शूरत्वाचे अंग । हरी आणिला श्रीरंग ॥ध्रु.॥ 
अवघा जाला पण । लवण सकळां कारण ॥२॥ 
तुका ह्मणे पाणी । पाताळ तें परी खणी ॥३॥ 


आपुल्या महिमानें । धातु परिसें केलें सोनें ॥१॥ 
तैसें न मनीं माझे आतां । गुणदोष पंढरिनाथा ॥ध्रु.॥ 
गांवाखालील वाहाळ | गंगा न मनी अमंगळ ॥२॥ 
तुका ह्मणे माती । केली कस्तुरीनें सरती ॥३॥ 


आशाबध्द वक्ता । भय श्रोतयाच्या चित्ता ॥१॥ 
गातो तें चि नाहीं ठावें । तोंड वासी कांहीं द्यावें ॥ध्रु.॥| 
जालें लोभाचें मांजर । भीक मागे दारोदार ॥२॥ 
तुका ह्मणे गोणी । माप आणि रितीं दोन्ही ॥३॥ 


तक्र शिष्या मान । दुग्धा ह्मणे नारायण ॥१॥ 

ऐशीं ज्ञानाचीं डोबडें । आशा विटंबिलीं मूढें ॥ध्रु.॥ 
उपदेश तो जगा । आपण सोंवळा इतका मांगा ॥२॥ 
रसनाशिश्नाचे अंकित । तुका ह्मणे वरदळ स्पित ॥३॥ 


ब्रह्मचारी धर्म घोकावें अक्षर । आश्रमीं विचार षटकर्मे ॥१॥ 
वानप्रस्थ तरी संयोगीं वियोग | संन्यास तो त्याग संकल्पाचा ॥ध्रु.॥ 
परमहंस तरी जाणे सहज वर्म । तेथें याती धर्म कुळ नाहीं ॥२॥ 
बोले वर्म जो चाले याविरहित । तो जाणा पतित श्रुति बोले ॥३॥ 
तुका ह्मणे कांहीं नाहीं नेमाविण । मोकळा तो सीण दुःख पावे ॥४॥ 


आही क्षेत्रींचे संन्यासी । देहभरित हृषीकेशी । नाहीं केली ऐशी । आशाकामबोहरी ॥१॥ 
आलें अयाचित अंगा । सहज तें आह्यां भागा । दाता पांडुरंगा । ऐसा करितां निश्‍्चिंती ॥ध्रु.॥ 
दंड धरिला दंडायमान । मुळीं मुंडिलें मुंडण । बंदी बंद कौपीन । बहिरवास औठडें ॥२॥ 
काळें साधियेला काळ । मन करूनि निश्चळ । लौकिकीं विटाळ । धरूनि असों ऐकांत ॥३॥ 
कार्यकारणाची चाली । वाचावाचत्वें नेमिली । एका नेमें चाली । स्वरूपीं च राहाणें ॥४॥ 
नव्हे वेषधारी । तुका आहाच वरवरी । आहे तैसीं बरीं। खंडे निवडितों वेदांची ॥५॥ 


निर्वाहापुरतें अन्न आच्छादन । आश्रमासी स्थान कोंपी गुहा ॥१॥ 
कोठें ही चित्तासी नसावें बंधन । हृदयीं नारायण सांटवावा ॥ध्रु.॥ 
नये बोलों फार बैसों जनामधीं । सावधान बुध्दी इंद्रियें दमी ॥२॥ 
तुका ह्मणे घडी घडीने साधावी । त्रिगुणांची गोवी उगवूनि ॥३॥ 


जैसीं तैसीं तरी । शरणागतें तुझीं हरी ॥१॥ 
आतां न पाहिजे केलें । ब्रीद लटिकें आपुलें ॥ध्रु.॥ 
शुध्द नाहीं चित्त । परी ह्मणवितों भक्त ॥२॥ 

मज कोण पुसे रंका । नाम सांगे तुझें तुका ॥३॥ 


नाशवंत देह नासेल हा जाणा | कां रे उच्चाराना वाचे नाम ॥१॥ 
नामें चि तारिले कोटयान हे कोटी । नामें हे वैकुंठी बैसविले ॥ध्रु.॥ 
नामापरतें सार नाहीं त्रिभुवनीं । तें कां तुह्ली मनीं आठवाना ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाम वेदांसी आगळें । तें दिलें गोपाळे फुकासाटीं ॥३॥ 


आळवितां बाळें । मातेतें सुख आगळें ॥१॥ 
द्यावे आवडी भातुकें । पाहे निवे कवतुकें ॥ध्रु.॥ 
लेववूनि अळंकार । दृष्टी करावी सादर ॥२॥ 
आपुलिये पदीं । बैसवूनि कोडें वंदी ॥३॥ 

नेदी लागों दिठी । उचलोनि लावी कंठीं ॥४॥ 
तुका ह्मणे लाभा । वारी घ्या वो पद्यनाभा ॥५॥ 


तप तीर्थ दान व्रत आचरण । गातां हरिगुण वारूं नये ॥१॥ 
कोटि कुळे त्याचीं वाटुली पाहाती । त्या तया घडती ब्रह्महत्या ॥ध्रु.॥ 
आपुलिया पापें न सुटे सायासें । कोणा काळें ऐसें निस्तरेल ॥२॥ 


व्हावें साहय तया न घलावें भय । फुकासाटीं पाहे लाभ घात ॥३॥ 
तुका ह्मणे हित माना या वचना ॥सुख दुःख जाणा साधे फुका ॥४॥ 


देवासाटीं जाणा तयासी च आटी । असेल ज्या गांठीं पुण्यराशी ॥१॥ 
निर्बळा पाठवी बळें वाराणसी । मेला आला त्यासी अर्ध पुण्य ॥ध्रु.॥ 
कथे निद्राभंग करावा भोजनीं । तया सुखा धणी पार नाहीं ॥२॥ 
यागीं रीण घ्यावें द्यावें सुख लाहीं । बुडतां चिंता नाहीं उभयतां ॥३॥ 
तुका ह्मणे वर्म जाणोनि करावें । एक न घलावें एकावरी ॥४॥ 


अग्नीमाजी पडे धातु । लीन होउनि राहे अतु । होय शुध्द न पवे घातु । पटतंतुप्रमाण ॥१॥ 
बाहयरंगाचें कारण । मिथ्या अवघें चि भाषण । गर्व ताठा हें अज्ञान । मरण सवें वाहातसे ॥ध्रु.॥ 
पुरें मातलिया नदी । लव्हा नांदे जीवनसंधी । वृक्ष उन्मळोनि भेदी । परि तो कधीं भंगेना ॥२॥ 
हस्ती परदळ तें भंगी । तया पायीं न मरे मुंगी । कोण जाय संगी । पाणोवाणी तयेच्या ॥३॥ 
पिटितां घणें वरि सैरा । तया पोटीं राहे हिरा । तैशा काय तगती गारा । तया थोरा होऊनि ॥४॥ 
लीन दीन हें चि सार । भव उतरावया पार! बुडे माथां भार । तुका ह्मणे वाहोनि ॥५॥ 


आह्ली वीर जुंझार । करूं जमदाढे मार । तापटिले भार । मोड जाला दोषांचा ॥१॥ 

जाला हाहाकार । आले हांकीत जुंझार । शंखचक्रांचे शृंगार । कंठीं हार तुळसीचे ॥ध्रु.॥ 
रामनामांकित बाण । गोपी लाविला चंदन । झळकती निशाणें । गरुडटके पताका ॥२॥ 
तुका ह्मणे काळ । जालों जिंकोनि निश्चळ | पावला सकळ| भोग आह्यां आमचा ॥३॥ 


आशाबध्द तो जगाचा दास । पूज्य तो उदास सर्वजना ॥१॥ 

आहे तें अधीन आपुले हातीं । आणिकां ठेविती काय बोल ॥पध्रु.॥ 
जाणतिया पाठीं लागला उपाध । नेणता तो सिध्द भोजनासी ॥२॥ 
तुका ह्मणे भय बांधलें गांठीं । चोर लागे पाठी दुम तया ॥३॥ 


आणिकांसी तारी ऐसा नाहीं कोणी । धड तें नासोनि भलता टाकी ॥१॥ 
सोनें शुध्द होतें अविट तें घरीं । नासिलें सोनारीं अळंकारीं ॥ध्रु.॥ 

ओल शुध्द काळी काळे जिरें बीज । कैंचें लागे निज हाता तेथें ॥२॥ 
एक गहू करिती अनेक प्रकार । सांजा दिवसीं क्षीर घुगरिया ॥३॥ 

तुका ह्मणे विषा रुचि एका हातीं । पाधानी नासिती नवनीत ॥४॥ 


वाटे या जनाचें थोर बा आश्चर्य । न करिती विचार कां हिताचा ॥१॥ 
कोण दम ऐसा आहे यांचे पोटीं । येईल शेवटीं कोण कामा ॥ध्रु.॥ 

काय मानुनियां राहिले निश्चिंती । काय जाब देती यमदूतां ॥२॥ 

कां हीं विसरलीं मरण बापुडीं । काय यांसी गोडी लागलीसे ॥३॥ 

काय हातीं नाहीं करील तयासी ॥ काय जालें यांसी काय जाणों ॥४॥ 
कां हीं नाठविती देवकीनंदना । सुटाया बंधनापासूनियां ॥५॥ 

काय मोल यासी लागे धन वित्त । कां हें यांचे चित्त घेत नाहीं ॥६॥ 
तुका ह्मणे कां हीं भोगितील खाणी ॥ कां त्या चक्रपाणी विसरलीं ॥७॥ 


काय एकां जालें तें कां नाहीं ठावें । काय हें सांगावें काय ह्यूण ॥१॥ 
देखतील डोळां ऐकती कानीं । बोलिलें पुराणीं तें ही ठावें ॥ध्रु.॥ 
काय हें शरीर साच कीं जाणार । सकळ विचार जाणती हा ॥२॥ 
कां हें कळों नये आपुलें आपणा । बाळत्व तारुण्य वृध्ददशा ॥३॥ 
कां हें आवडलें प्रियापुत्रधन । काय कामा कोण कोणा आलें ॥४॥ 
कां हें जन्म वांयां घातलें उत्तम । कां हे रामराम न ह्मणती ॥५॥ 
काय भुली यांसी पडली जाणतां । देखती मरतां आणिकांसी ॥६॥ 
काय करिती हे बांधलिया काळें । तुका ह्मणे बळें वज्रपाशीं ॥७॥ 


जुंझार ते एक विष्णुदास जगीं । पापपुण्य अंगीं नातळे त्यां ॥१॥ 
गोविंद आसनीं गोविंद शयनीं । गोविंद त्यां मनीं बैसलासे ॥ध्रु.॥ 

ऊर्ध पुंड भाळीं कंठीं शोभे माळी । कांपिजे कळिकाळ तया भेणें ॥२॥ 
तुका ह्मणे शंखचक्रांचे शृंगार । नामामृतसार मुखामाजी ॥३॥ 


जेणें नाहीं केलें आपुलें स्वहित । पुढिलांचा घात इच्छीतसे ॥१॥ 
संचितासी जाय मिळोनियां खोडी । पतनाचे ओंडीवरी हांव ॥ध्रु.॥ 
बांधलें गांठी तें लागलें भोगावें । ऐसियासी देवें काय कीजे ॥२॥ 
तुका ह्मणे जया गांवां जाणे जया । पुसोनियां तया वाट चाले ॥३॥ 


मानी भक्तांचे उपकार । रुणीया ह्यणवी निरंतर । केला निर्गुणीं आकार । कीर्त मुखें वर्णिता ॥१॥ 
ह्मणोनि जया जे वासना ॥ ते पुरवितो पंढरिराणा । जाला भक्तांचा आंदणा | ते उपकार फेडावया ॥ध्रु.॥ 
अंबक्रषीकारणें । जन्म घेतले नारायणें । एवडें भक्तींचे लहणें । दास्य करी हा दासार्चे ॥२॥ 

ह्मणियें करितां शंका न धरी । रक्षपाळ बळिच्या द्वारीं । भक्तीचा आभारी । रीग न पुरे जावया ॥३॥ 
अर्जुनाचे रथवारु | ते वागवी सर्वेश्वरु । एवडे भक्तीचे उपकारु । मागें मागें हिंडतसे ॥४॥ 


पुंडलिकाचे द्वारीं । सम पाउलीं विटेवरी । न वजे कट करीं । धरूनि तेथें राहिला ॥५॥ 
भावभक्तीचा अंकित | नाम साजे दिनानाथ । ह्मणोनि राहिला निवांत । तुका चरण धरोनि ॥६॥ 


सांगों जाणती शकुन । भूत भविष्य वर्तमान ॥१॥ 
त्यांचा आह्यांसी कंटाळा । पाहों नावडती डोळां ॥ध्रु.॥ 
रिध्दिसिध्दींचे साधक | वाचासिध्द होती एक ॥२॥ 
तुका ह्मणे जाती । पुण्यक्षयें अधोगती ॥३॥ 


ठाकलोंसें द्वारीं । उभें याचक भीकारी ॥१॥ 
मज भीक कांहीं देवा । प्रेमभातुके पाठवा ॥ध्रु.॥ 
याचकाचा भार । नये घेऊं येरझार ॥२॥ 

तुका ह्मणे दान । सेवा घेतल्यावांचून ॥३॥ 


सदाशिवावर अभंग ॥ ॥ 


काय धर्म नीत । तुह्यां शिकवावें हित ॥१॥ 

अवघें रचियेलें हेळा । लीळा ब्रह्मांड सकळा ॥ध्रु.॥ 
नाम महादेव । येथें निवडला भाव ॥२॥ 

तुका ह्मणे वेळे । माझें तुह्या कां न कळे ॥३॥ 


भांडावें तें गोड । पुरे सकळ ही कोड ॥१॥ 

ऐसा घरींचा या मोळा । ठावा निकटां जवळां ॥ध्रु.॥ 
हाक देतां दारीं । येती जवळी सामोरीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे शिवें । मागितलें हातीं द्यार्वे ॥३॥ 

॥२॥ 


ऐसें कां जालें तें मज ही न कळे । कीर्तनाचे रळेपळे जगीं ॥१॥ 
कैसें तुह्यां देवा वाटतसे बरें । संतांची उत्तरें लाजविलीं ॥ध्रु.॥ 
भाविकां कंटक करिताती पीडा । हा तंव रोकडा अनुभव ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाम निर्वाणीचा बाण । याचा अभिमान नाहीं तुह्या ॥३॥ 


तुह्ली बैसलेती निर्गुणाचे खोळे । आह्यां कां हे डोळे कान दिले ॥१॥ 
नाइकवे तुझी अर्पकीत्ति देवा । अव्हेरली सेवा न देखवे ॥ध्रु.॥ 


आपुले पोटीं तों राखियेला वाव । आह्यांसी कां भाव अल्प दिला ॥२॥ 
तुका ह्मणे दुःखी असें हें कळों द्या । पुढिलिया धंद्या मन नेघे ॥३॥ 


सोंगे छंदें कांहीं । देव जोडे ऐसें नाहीं ॥१॥ 

सारा अवघें गाबाळ । डोळया आडील पडळ ॥ध्रु.॥ 
शुध्द भावाविण | जो जो केला तो तो सीण ॥२॥ 
तुका ह्मणे कळे । परि होताती अंधळे ॥३॥ 


अवघीं भूतें साम्या आलीं । देखिलीं म्यां कैं होतीं ॥१॥ 
विश्वास तो खरा मग । पांडुरंगकृपेचा ॥ध्रु.॥ 

माझी कोणी न धरो शंका हो कां लोकां निद्रंद्र ॥२॥ 
तुका ह्मणे जें जें भेटे । तें तें वाटे मी ऐसें ॥३॥ 


सत्यसंकल्पाचा दाता नारायण । सर्व करी पूर्ण मनोरथ ॥१॥ 
येथें अळंकार शोभती सकळ । भावबळें फळ इच्छेचेंतें ॥ ध्रु. 
अंतरींचें बीज जाणे कळवळा । व्यापक सकळां ब्रह्मांडाचा ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाहीं चालत तांतडी । प्राप्तकाळघडी आल्याविण ॥३॥ 


काय वाणूं आतां न पुरे हे वाणी । मस्तक चरणीं ठेवीतसें ॥१॥ 
थोरींव सांडिली आपुली परिसें । नेणे सिवों कैसें लोखंडासी ॥ध्रु.॥ 
जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूति । देह कष्टविती उपकारें ॥२॥ 
भूतांची दया हे भांडवल संतां । आपुली ममता नाहीं देहीं ॥३॥ 
तुका ह्मणे सुख पराविया सुखें । अमृत हें मुखें स्रवतसे ॥४॥ 


जन्मा आलों त्याचें । आजि फळ जालें साचें ॥१॥ 
तुह्यी सांभाळिलों संतीं । भय निवारली खंती ॥पध्रु.॥ 
कृत्याकृत्य जालों । इच्छा केली ते पावलों ॥२॥ 
तुका ह्मणे काळ । आतां करूं न शके बळ ॥३॥ 


काय पुण्यराशी । गेल्या भेदूने आकाशीं ॥१॥ 
तुह्ली जालेति कृपाळ । माझा केला जी सांभाळ ॥ध्रु.॥ 
काय वोळलें संचित । ऐसें नेणें अगणित ॥२॥ 


तुका ह्मणे नेणें । काय केलें नारायणें ॥३॥ 


असें येथींचिया दिनें । भाग्यहीन सकळां ॥१॥ 
भांडवल एवढें गांठी । नाम कंठीं धरियेलें ॥ध्रु.॥ 
आणिक तें दुर्जे कांहीं । मज नाहीं यावरी ॥२॥ 
तुका ह्मणे केली कोणें । एवढा नेणें लौकिक ॥३॥ 


गायें नाचें वायें टाळी । साधन कळी उत्तम हें ॥१॥ 
काय जाणों तरले किती । नाव ऐती या बैसा ॥ध्रु.॥ 
सायासाचें नाहीं काम । घेतां नाम विठोबाचें ॥२॥ 
तुका ह्मणे निर्वाणीचें । शस्त्र साचें हे एक ॥३॥ 


सर्वकाळ माझे चित्तीं । हे चि खंती राहिली ॥१॥ 
बैसले तें रूप डोळां । वेळोवेळां आठवे ॥ध्रु.॥ 
वेव्हाराची सरली मात । अखंडित अनुसंधान ॥२॥ 
तुका ह्मणे वेध जाला । अंगा आला श्रीरंग ॥३॥ 


जैसें दावी तैसा राहे । तरि कां देव दुरी आहे ॥१॥ 
दुःख पावायार्चे मूळ । रहनी ठाव नाहीं ताळ ॥ध्रु.॥ 
माळामुद्रांवरी। कैंचा सोंगे जोडे हरि ॥२॥ 

तुका ह्मणे देखें । ऐसे परीचीं बहुतेकें ॥३॥ 


अवघा तो शकुन । हृदयीं देवाचे चरण ॥१॥ 

येथें नसतां वियोग । लाभा उणें काय मग ॥ध्रु.॥ 

संग हरिच्या नामाचा। शुचिर्भूत सदा वाचा ॥२॥ 

तुका ह्मणे हरिच्या दासां । शुभकाळ अवघ्या दिशा ॥३॥ 


ब्रह्मरूपाचीं कर्म ब्रह्मरूप । विरहित संकल्प होती जाती ॥१॥ 
ठेविलिया दिसे रंगाऐसी शिळा । उपाधि निराळा स्फटिक मणि ॥ध्रु.॥ 
नानाभाषामतें आळविती बाळा । प्रबोध तो मूळा जननीठायीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझें नमन जाणतियां । लागतसें पायां वेळोवेळां ॥३॥ 


नाहीं सुगंधाची लागती लावणी | लावावी ते मनीं शुध्द होतां ॥१॥ 
वाऱ्या हातीं माप चाले सज्जनाचें । कीर्ति मुख त्याचें नारायण ॥ध्रु.॥ 
प्रभा आणि रवि काय असे आन । उदयीं तंव जन सकळ साक्षी ॥२॥ 
तुका ह्मणे बरा सत्याचा सायास | नवनीता नाश नाहीं पुन्हा ॥३॥ 


तीर्थाटणें एकें तपें हुंबरती । नाथिले धरिती अभिमान ॥१॥ 

तैसे विष्णुदास नव्हती साबडे । एकाचिया पडे पायां एक ॥ध्रु.॥ 
अक्षरे आणिती अंगासी जाणीव । इच्छा ते गौरव पूज्य व्हावें ॥२॥ 
तुका ह्मणे विधिनिषधाचे डोहीं । पडिले त्यां नाहीं देव कधीं ॥३॥ 


पटे ढाळूं आह्मी विष्णुदास जगीं । लागों नेदूं अंगीं पापपुण्य ॥१॥ 
निर्भर अंतरीं सदा सर्वकाळ । घेतला सकळ भार देवें ॥ध्रु.॥ 

बळिवंत जेणें रचिलें सकळ । आह्मां त्याचें बळ अंकितांसी ॥२॥ 
तुका ह्मणे आह्यी देखत चि नाहीं । देवाविण कांहीं दुसरें तें ॥३॥ 


कथेचा उलंघ तो अधमां अधम । नावडे ज्या नाम ओळखा तो ॥१॥ 
कासया जीऊन जाला भूमी भार । अनउपकार माते कुंसी ॥ध्रु.॥ 
निद्रेचा आदर जागरणीं वीट । त्याचे पोटीं कीट कुपथ्याचें ॥२॥ 
तुका ह्मणे दोन्ही बुडविलीं कुळें । ज्याचें तोंड काळे कथेमाजी ॥३॥ 


सांडोनी दों अक्षरां । काय करूं हा पसारा | 
विधिनिषेधाचा भारा । तेणें दातारा नातुडेसी ॥१॥ 
ह्मणोनि बोबडा उत्तरीं । वाचें जपें निरंतरीं । 

नाम तुझें हरी । भवसागरीं तारूं तें ॥ध्रु.॥ 

सर्वमय ऐसें वेदांचे वचन । श्रुति गर्जती पुराणें । 
नाहीं आणीक ध्यान । रे साधन मज चाड ॥२॥ 
शेवटीं ब्रह्मार्पण । या चि मंत्राचे कारण | 

काना मात्र वांयांविण । तुका ह्मणे बिंदुलीं ॥३॥ 


हरिनामाचें करूनि तारूं । भवसिंधुपार उतरलों ॥१॥ 
फावलें फावलें आतां । पायीं संतां विनटलों ॥ध्रु.॥ 
हरिनामाचा शस्त्र घोडा | संसार गाढा छेदिला ॥२॥ 


हरिनामाचीं धनुष्यकांडें । विन्मुख तोंडें कळिकाळ ॥३॥ 
येणें चि बळें सरते आह्मी । हरिचे नामें लोकीं तिहीं ॥४॥ 
तुका ह्मणे जालों साचे । श्रीविठ्ठलाचे डिंगर ॥५॥ 


नव्हें हें गुरुत्व मेघवृष्टि वाणी । ऐकावी कानीं संतजनीं ॥१॥ 
आरुष हा शब्द देवाचा प्रसाद । करविला वाद तैसा केला ॥ध्रु.॥ 
देहपिंड दान दिला एकसरें | मुळिचें तें खरें टांकसाळ ॥२॥ 
तुका ह्मणे झरा लागला नवनीत । सेविलिया हित पोट धाय ॥३॥ 


घटीं अलिप्त असे रवि । अग्नि काष्ठामाजी जेवी । तैसा नारायण जीवीं । जीवसाक्षीवर्तनें ॥१॥ 
भोग ज्याचे तया अंगीं । भिन्न प्रारध जगीं । विचित्र ये रंगीं । रंगे रंगला गोसावी ॥ध्रु.॥ 

देह संकल्पासारिखें । एक एकांसी पारिखें । सुख आणि दुःखें । अंगी कर्मे त्रिविध ॥२॥ 
तुका ह्मणे कोडें । न कळे तयासी सांकडें । त्याचिया निवाडें । उगवे केलें विंदान ॥३॥ 


सद्गदित कंठ दाटो । येणें फुटो हृदय ॥१॥ 
चिंतनाचा एक लाहो । तुमच्या अहो विठ्ठला ॥ध्रु.॥ 
नेत्री जळ वाहो सदां । आनंदाचे रोमांच ॥२॥ 
तुका ह्मणे कृपादान । इच्छी मन हे जोडी ॥३॥ 


जेथें देखें तेथें उभा । अवघ्या गगनाचा गाभा ॥१॥ 
डोळां बैसले बैसलें । ध्यान राहोनि संचले ॥ध्रु.॥ 
सरसावलें मन । केले सोज्वळ लोचन ॥२॥ 

तुका ह्मणे सवें । आतां असिजेत देवें ॥३॥ 


तान्हे तान्ह प्याली । भूक भुकेने खादली ॥१॥ 
जेथें तें च नाहीं जालें । झाडा घेतला विठ्ठले ॥ध्रु.॥ 
वास वासनेसी नाहीं । मन पांगुळलें पायीं ॥२॥ 
शेष उरला तुका । जीवा जीवीं जाला चुका ॥३॥ 


पाणिपात्र दिगांबरा । हस्त करा सारिखे ॥१॥ 
आवश्यक देव मनीं । चिंतनींच सादर ॥ध्रु.॥ 
भिक्षा कामधेनुऐशी । अवकाशीं शयन ॥२॥ 


पांघरोनि तुका दिशा ॥ केला वास अलक्षीं ॥३॥ 


विषयीं विसर पडिला निःशेष । अंगीं ब्रह्मरस ठसावला ॥१॥ 

माझी मज झाली अनावर वाचा । छंद या नामाचा घेतलासे ॥ध्रु.॥ 
लाभाचिया सोसें पुढें चाली मना । धनाचा कृपणा लोभ जैसा ॥२॥ 
तुका ह्मणे गंगासागरसंगमीं । अवघ्या जाल्या ऊर्मि एकमय ॥३॥ 


कृष्णरामनाम मांडीं पां वोळी । तेणें होइल होळी पापा धुनी ॥१॥ 
ऐसा मना छंद लावीं रे अभ्यास । जया नाहीं नास ब्रह्मरसा ॥ध्रु.॥ 
जोडी तरी ऐसी करावी न सरे । पुढें आस नुरे मागुताली ॥२॥ 

तुका ह्मणे ऐसें धरा कांहीं मनीं । यातायाती खाणीं चुकतील ॥३॥ 


परमार्थी तो न ह्मणावा आपुला । सलगी धाकुला हेळूं नये ॥१॥ 
थोडा चि स्फुलिंग बहुत दावाग्नी । वाढतां इंधनीं वाढविला ॥ध्रु.॥ 
पितियाने तैसा वंदावा कुमर । जयाचे अंतर देवें वसे ॥२॥ 

तुका ह्मणे शिरीं वाहावे खापर । माजी असे सार नवनीत ॥३॥ 


ज्याचा ऐसा अनुभव । विश्व देव सत्यत्वें ॥१॥ 
देव तया जवळी असे । पाप नासे दरुषणें ॥ध्रु.॥ 
कामक्रोधा नाहीं चाली । भूतीं जाली समता ॥२॥ 
तुका ह्मणे भेदाभेद । गेले वाद खंडोनि ॥३॥ 


सेवा ते आवडी उच्चारावें नाम । भेदाभेदकाम निवारूनि ॥१॥ 
न लगे हालावें चालावें बाहेरी । अवघें चि घरीं बैसलिया ॥ध्रु.॥ 
देवाचीं च नामें देवाचिये शिरीं । सर्व अळंकारीं समर्पावीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे आहे भावें चि संतोषी । वसे नामापाशीं आपुलिया ॥३॥ 


ज्ञानियांचे घरीं चोजवितां देव | तेथें अहंभाव पाठी लागे ॥१॥ 
ह्मणोनियां ऐसे सांडिले उपाय । धरियेले पाय दृढ तुझे ॥ध्रु.॥ 
वेदपारायण पंडित वाचक । न मिळती एक एकांमधीं ॥२॥ 

पाहों गेलों भाव कैसी आत्मनिष्ठा । तेथें देखें चेष्टा विपरीत ॥३॥ 
आपुलिया नाहीं निवाले जे अंगें । योगी करती रागें गुरगुरु ॥४॥ 


तुका ह्मणे मज कोणांचा पांगिला । नको बा विठ्ठला करूं आतां ॥५॥ 


पंढरीची वाट पाहें निरंतर । निडळावरी कर ठेवूनियां ॥१॥ 
जातियां निरोप पाठवीं माहेरा । कां मज सासुरा सांडियेलें ॥ध्रु.॥ 
पैल कोण दिसे गरुडाचे वारिकें । विठ्ठलासारिकें चतुर्भुज ॥२॥ 
तुका ह्मणे धीर नाहीं माझ्या जीवा । भेटसी केधवां पांडुरंगा ॥३॥ 


ऐसी जोडी करा राम कंठीं धरा । जेणें चुके फेरा गर्भवास ॥१॥ 
नासिवंत आटी प्रियापुत्रधन । बीज ज्याचा सीण तें चि फळ ॥ध्रु.॥ 
नाव धड करा सहतस्रा नामांची । जे भवसिंधूची थडी पावे ॥२॥ 
तुका ह्मणे काळा हाणा तोंडावरी । भाता भरा हरिरामबाणीं ॥३॥ 


पाहें मजकडे भरोनियां दृष्टी । बहुत हिंपुष्टी जालों माते ॥१॥ 
करावेंसे वाटे जीवा स्तनपान । नव्हे हें वचन श्रुंघारिक ॥ध्रु.॥ 
सत्यासाटीं माझी शब्दविवंचना । जोडिल्या वचनाचें तें नव्हे ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझी कळवळयाची कींव । भागलासे जीव कर्तव्यानें ॥३॥ 


तुज ह्मणतील कृपेचा सागर । तरि कां केला धीर पांडुरंगा ॥१॥ 
आझुनि कां नये तुज माझी दया । काय देवराया पाहातोसि ॥ध्रु.॥ 
आळवितों जैसें पाडस कुरंगिणी । पीडिलिया वनीं तानभूक ॥२॥ 
प्रेमरसपान्हा पाजीं माझे आई । धांवें वो विठाई वोरसोनि ॥३॥ 
तुका ह्मणे माझें कोण हरी दुःख । तुजविण एक पांडुरंगा ॥४॥ 


भक्ति तों कठिण शुळावरील पोळी । निवडे तो बळी विरळा शूर ॥१॥ 
जेथें पाहें तेथें देखीचा पर्वत । पायाविण भिंत तांतडीची ॥ध्रु.॥ 
कामावलें तरि पाका ओज घडे । रुचि आणि जोडे श्लाघ्यता हे ॥२॥ 
तुका ह्मणे मना पाहिजे अंकुश | नित्य नवा दिस जागृतीचा ॥३॥ 


पापी ह्मणों तरि आठवितों पाय । दोष बळी काय तयाहूनि ॥१॥ 
ऐशा विचाराचे घालूनि कोंडणी । काय चक्रपाणी निजलेती ॥ध्रु.॥ 
एकवेळ जेणें पुत्राच्या उद्देशें ॥ घेतल्याचें कैसें नेलें दुःख ॥२॥ 
तुका ह्मणे अहो वैकुंठनायका | चिंता कां सेवका तुमचिया ॥३॥ 


उगविल्या गुंती । ऐशा मागें नेणों किती ॥१॥ 

ख्यात केली अजामेळें । होतें निघालें दिवाळें ॥ध्रु.॥ 
मोकलिला प्रायश्चितीं । कोणी न धरिती हातीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे मुक्त वाट । वैकुंठीची घडघडाट ॥३॥ 


सरळीं हीं नामें उच्चारावीं सदा । हरि बा गोविंदा रामकृष्णा ॥१॥ 
पुण्य पर्वकाळ तीर्थे ही सकळ । कथा सिंधुजळ न्हाऊं येती ॥ध्रु.॥ 
अवघे चि लाभ बैसलिया घरा । येती भाव धरा एके ठायीं ॥२॥ 
सेळया मेंढया गाई सेवा घेती ह्ौैसी । कामधेनु तैसी नव्हे एक ॥३॥ 
तुका ह्मणे सुखें पाविजे अनंता । हें वर्म जाणतां सुलभ चि ॥४॥ 


पवित्र तो देह वाणी पुण्यवंत । जो वदे अच्युत सर्व काळ ॥१॥ 
तयाच्या चिंतनें तरतील दोषी । जळतील रासी पातकाच्या ॥ध्रु.॥ 
देव इच्छी रज चरणींची माती । धांवत चालती मागें मागे ॥२॥ 
काय त्यां उरलें वेगळें आणीक । वैकुंठनायक जयां कंठीं ॥३॥ 
तुका ह्मणे देवभक्तांचा संगम । तेथें ओघ नाम त्रिवेणीचा ॥४॥ 


पाप ताप दैन्य जाय उठाउठीं । जालिया भेटी हरिदासांची ॥१॥ 
ऐसें बळ नाहीं आणिकांचे अंगीं । तपें तिर्थें जगीं दानें व्रतें ॥ध्रु.॥ 
चरणींचे रज वंदी शूळपाणी । नाचती कीर्तनीं त्यांचे माथां ॥२॥ 
भव तरावया उत्तम हे नाव । भिजों नेंदी पाव हात कांहीं ॥३॥ 
तुका ह्मणे मन जालें समाधान । देखिले चरण वैष्णवांचे ॥४॥ 


येणें बोधें आह्यी असों सर्वकाळ । करूनि निर्मळ हरिकथा ॥१॥ 
आह्मी भूमीवरी एक दइवांचे । निधान हें वाचे सांपडलें ॥ध्रु.॥ 
तरतील कुळे दोन्ही उभयतां । गातां आइकतां सुखरूप ॥२॥ 

न चळे हा मंत्र न ह्मणों यातीकुळ । न लगे काळ वेळ विचारावी ॥३॥ 
तुका ह्मणे माझा विठ्ठल विसांवा । सांटवीन हांवा हृदयांत ॥४॥ 


बहुतां जन्मींचें संचित । सबळ होय जरि बहुत । तरि चि होय हरिभक्त । कृपावंत मानसीं ॥१॥ 
ह्मणवी ह्मणियारा तयांचा । दास आपुल्या दासांचा । अनुसरले वाचा । काया मनें विठ्ठलीं ॥ध्रु.॥ 


असे भूतदया मानसीं । अवघा देखे हृषीकेशी । जीवें न विसंबे तयासी । मागें मागें हिंडतसे ॥२॥ 
तुका ह्मणे निर्विकार । शरणागतां वज्रपंजर । जे जे अनुसरले नर । तयां जन्म चुकलें ॥३॥ 


तारूं लागलें बंदरीं । चंद्रभागेचिये तिरीं ॥१॥ 

लुटा लुटा संतजन । अमुप हें रासी धन ॥ध्रु.॥ 
जाला हरिनामाचा तारा। सीड लागलें फरारा ॥२॥ 
तुका जवळी हमाल । भार चालवी विठ्ठल ॥३॥ 


आळवीन स्वरें । कैशा मधुरा उत्तरें ॥१॥ 
यें वो यें वो पांडुरंगे । प्रेमपान्हा मज दें गे ॥ध्रु.॥ 
पसरूनि चोंची । वचन हें करुणेची ॥२॥ 
तुका ह्मणे बळी । आह्यी लडिवाळें आळीं ॥३॥ 


सकळिकांचें समाधान । नव्हे देखिल्यावांचून ॥१॥ 
रूप दाखवीं रे आतां । सहस्त्रभुजांच्या मंडिता ॥ध्रु.॥ 
शंखचक्रपद्यगदा| गरुडासहित ये गोविंदा ॥२॥ 

तुका ह्मणे कान्हा । भूक लागली नयनां ॥३॥ 


पतितपावना । दिनानाथा नारायणा ॥१॥ 

तुझें रूप माझे मनीं । राहो नाम जपो वाणी ॥ध्रु.॥ 
ब्रह्मांडनायका । भक्तजनाच्या पाळका ॥२॥ 
जीवांचिया जीवा । तुका ह्मणे देवदेवा ॥३॥ 


करीं हें चि काम । मना जपें राम राम ॥१॥ 
लागो हा चि छंद । मना गोविंद गोविंद ॥२॥ 
तुका ह्मणे मना । मज भीक द्यावी दीना ॥३॥ 


आपुलिया लाजा । धांवे भक्तांचिया काजा ॥१॥ 
नाम धरिलें दिनानाथ । सत्य करावया व्रत ॥ध्रु.॥ 
आघात निवारी। छाया पीतांबरें करी ॥२॥ 

उभा कर कटीं । तुका ह्मणे याजसाटीं ॥३॥ 


साधावया भक्तिकाज । नाहीं लाज हा धरीत ॥१॥ 
ऐसियासी शरण जावें । शक्ती जीवें न वंची ॥ध्रु.॥ 
भीष्मपण केला खरा । धनुर्धरा रक्षीले ॥२॥ 

तुका ह्मणे साक्ष हातीं । तो म्यां चित्तीं धरियेला ॥३॥ 


धेनु चरे वनांतरीं । चित्त बाळकापें घरीं ॥१॥ 

तैसें करीं वो माझे आई । ठाव देऊनि राखें पायीं ॥ध्रु.॥ 
न काढितां तळमळी । जिवनाबाहेर मासोळी ॥२॥ 
तुका ह्मणे कुडी । जीवाप्राणांची आवडी ॥३॥ 


हरिजनाची कोणां न घडावी निंदा । साहात गोविंदा नाहीं त्याचें ॥१॥ 
रूपा येऊनियां धरी अवतार । भक्तां अभयंकर खळां कष्ट ॥ध्रु.॥ 
दुर्वास हा छळों आला आंबक्रतषी । सुदर्शन त्यासी जाळित फिरे ॥२॥ 
द्रौपदीच्या क्षोभें कौरवांची शांति । होऊनि श्रीपति साहे केलें ॥३॥ 
न साहे चि बब्रु पांडवां पारिखा | धुडाविला सखा बळिभद्र ॥४॥ 
तुका ह्मणे अंगीं राखिली दुर्गंधि । अश्वत्थामा वधी पांडवपुत्रां ॥५॥ 


ज्यासी आवडी हरिनामांची । तो चि एक बहु शुचि ॥१॥ 
जपतो हरिनामें बीज । तो चि वर्णांमाजी द्विज ॥२॥ 
तुका ह्मणे वर्णा धर्म । अवघें आहे सम ब्रह्म ॥३॥ 


विठ्ठल हा चित्तीं । गोड लागे गातां गीतीं ॥१॥ 
आह्यां विठ्ठल जीवन । टाळ चिपळिया धन ॥ध्रु.॥ 
विठ्ठल हे वाणी। अमृत हे संजिवनी ॥२॥ 

रंगला या रंगे । तुका विठ्ठल सर्वांगें ॥३॥ 


विठ्ठल विठ्ठल मंत्र सोपा । करी पापा निर्मूळ ॥१॥ 
भाग्यवंता छंद मनीं । कोडें कानीं ऐकती ॥ध्रु.॥ 
विठ्ठल हें दैवत भोळे। चाड काळें न धरावी ॥२॥ 
तुका ह्मणे भलते याती । विठ्ठल चित्तीं ते शुध्द ॥३॥ 


ह्मणे विठ्ठल ब्रह्म नव्हे । त्याचे बोल नाइकावे ॥१॥ 


मग तो हो का कोणी एक । आदि करोनि ब्रह्मादिक ॥ध्रु.॥ 
नाहीं विठ्ठल जया ठावा । तो ही डोळां न पाहावा ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाहीं। त्याची भीड मज कांहीं ॥३॥ 


एक पाहातसां एकांचीं दहर्ने । सावध त्या गुणें कां रे नव्हा ॥१॥ 
मारा हाक देवा भय अटाहासें । जंव काळाऐसें जालें नाहीं ॥ध्रु.॥ 
मरणांची तंव गांठोडी पदरीं । जिणें तो चि वरि माप भरी ॥२॥ 
तुका ह्मणे धींग वाहाती मारग | अंगा आलें मग हालों नेदी ॥३॥ 


संतांसी तों नाहीं सन्मानाची चाड । परि पडे द्वाड अव्हेरितो ॥१॥ 
ह्मणऊनि तया न वजावें ठाया । होतसे घात या दुर्बळाचा ॥ध्रु.॥ 
भावहीना आड येतसे आशंका । उचितासी चुका घालावया ॥२॥ 
तुका ह्मणे जया संकोच दर्शनें । तया ठाया जाणें अनुचित ॥३॥ 


संसारसंगें परमार्थ जोडे । ऐसें काय घडे जाणतेनो ॥१॥ 
हेंडग्याच्या आळां अवघीं चिपाडें । काय तेथें गोडे निवडावीं ॥ध्रु.॥ 
ढेकणाचे बाजे सुखाची कल्पना । मूर्खत्व वचना येऊं पाहे ॥२॥ 
तुका ह्मणे मद्य सांडवी लंगोटी | सांगितला सेटीं विचार त्या ॥३॥ 


जातीचें तें चढे प्रेम । पक्षी स्मरे राम राम ॥१॥ 

ते काय गुण लागती येरां । कागा पिंजरा शोभेना ॥ध्रु.॥ 
शिकविले तें सुजात सोसी । मग तयासी मोल चढे ॥२॥ 
तुका ह्मणे वेषधारी ॥ हिजडया नारी नव्हती ॥३॥ 


वसनें थिल्लरीं । बेडुक सागरा धिक्कारी ॥१॥ 

नाहीं देखिला ना ठावा । तोंड पिटी करी हांवा ॥ध्रु.॥ 
फुगातें काउळें । ह्मणे मी राजहंसा आगळें ॥२॥ 
गजाहूनि खर । ह्मणे चांगला मी फार ॥३॥ 
मुलाम्याचें नाणें । तुका ह्मणे नव्हे सोने ॥४॥ 


मुक्त होता परी बळे जाला बध्द । घेउनियां छंद माझें माझें ॥१॥ 
पाप पुण्य अंगीं घेतलें जडून । वर्म नेणे कोण करिता तो ॥२॥ 


तुका ह्मणे वांयां गेलें वांयां विण । जैसा मृगशीण मृगजळीं ॥३॥ 


पंढरीये माझें माहेर साजणी । ओविये कांडणीं गाऊं गीत ॥१॥ 
राही रखुमाई सत्यभामा माता । पांडुरंग पिता माहियेर ॥ध्रु.॥ 
उध्दव अक्रूर व्यास आंबक्रषषि । भाई नारदासी गौरवीन ॥२॥ 
गरुड बंधु लडिवाळ पुंडलीक । यांचें कवतुक वाटे मज ॥३॥ 

मज बहु गोत संत आणि महंत । नित्य आठवीत ओवियेसी ॥४॥ 
निवृत्ति ज्ञानदेव सोपान चांगया । जिवलगा माझिया नामदेवा ॥५॥ 
नागोजन मित्रा नरहरि सोनारा । रोहिदास कबिरा सोईरिया ॥६॥ 
परसो भागवता सुरदास सांवता । गाईन नेणतां सकळांसी ॥७॥ 
चोखामेळा संत जिवाचे सोड्रे । न पडे विसर यांचा घडी ॥८॥ 
जीवींच्या जीवना एका जनार्दना । पाटका कान्हया मिराबाई ॥९॥ 
आणीक हे संत महानुभाव मुनि । सकळां चरणीं जीव माझा ॥१0॥ 
आनंदें ओविया गाईन मी त्यांसी । जाती पंढरीसी वारकरी ॥॥ 
तुका ह्मणे माझा बळिया बापमाय । हरुषें नांदो सये घराचारी ॥॥ 


पोट लागलें पाठीशीं । हिंडवितें देशोदेशीं ॥१॥ 
पोटाभेणें जिकडे जावें । तिकडे पोट येतें सवें ॥ध्रु.॥ 
जप तप अनुष्ठान| पोटासाटीं जाले दीन ॥२॥ 

पोटें सांडियेली चवी । नीचापुढें तें नाचवी ॥३॥ 
पोट काशियानें भरे | तुका ह्मणे झुरझुरूं मरे ॥४॥ 


आरत्या ॥ ॥ 


जगदेश जगदेश तुज ह्मणती । परि या जनामाजी असशील युक्ति । 

पुण्यपापविरहित सकळां अधिपति । दृष्टा परि नळणी अलिप्त गति ॥१॥ 

जय देव जय देव जय पंढरिनाथा । श्रीपंढरिनाथा । नुरे पाप विठ्ठल ह्मणतां सर्वथा ॥ध्रु.॥ 
आगम निगम तुज नेणती कोणी । परि तूं भाव भक्ति जवळी च दोन्ही । 

नेणतां विधियुक्त राते पूजेनी । न माये ब्रह्मांडी संपुष्टशयनीं ॥२॥ 

असुरां काळ भासे विक्राळ पुढें । पसरी मुखएक चावितो धुडें । 

भक्ता शरणागता चाले तो पुढें । दावी वाट जाऊ नेदी वांकडें ॥३॥ 

एकाएकीं बहु विस्तरला सुखें । खेळे त्याची लीळा तो चि कवतुकें | 

तेथें नरनारी कवण बाळकें । काय पापपुण्य कवण सुखदुःखे ॥४॥ 

सकळा वर्मा तूं चि जाणशी एक । बध्द मोक्ष प्राप्त आणि सुखदुःख 


जाणों ह्मणतां तुज टकलीं बहुतेकें । तुका ह्मणे शरण आलों मज राखें ॥५॥ 


दैत्यभारें पीडिली पृथुवी बाळा । ह्मणोनि तूज येणें जालें गोपाळा । 
भक्तिप्रतिपाळक उत्सव सोहळा । मंगळें तुज गाती आबळ बाळा ॥१॥ 

जय देव जय देव जय गरुडध्वजा । श्रीगरुडध्वजा। आरती ओवाळूं तुज भक्तीकाजा ॥ध्रु.॥ 
गुण रूप नाम नाहीं जयासी। चिंतितां तैसा चि होसी तयांसी । 

मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह जालासी। असुरां काळ मुणि ठाके ध्यानासी ॥२॥ 
सहस्र रूपें नाम सांवळा ना गोरा । श्रुति नेती ह्मणती तुज विश्वंभरा | 

जीवनां जीवन तूं चि होसी दातारा । न कळे पार ब्रह्मादिकां सुरवरां ॥३॥ 

संतां महंतां घरीं ह्मणवी ह्मणियारा । शंखचक्रगदाआयुधांचा भारा । 

सुदर्शन घरटी फिरे अवश्वरा । सकुमार ना स्थूळ होसी गोजिरा ॥४॥ 

भावेंविण तुझें न घडे पूजन । सकळ ही गंगा जाल्या तुजपासून । 

उत्पत्ति प्रळय तू चि करिसी पाळण । धरूनि राहिला तुका निश्चयीं चरण ॥५॥ 


काय तुझा महिमा वर्णू मी किती । नामें मात्रे भवपाश तुटती । 

पाहातां पाउले हे विष्णुमूर्ती । कोटिकुळां सहित जे उध्दरती ॥१॥ 
जय देव जय देव जय पंढरिराया । श्रीपंढरिराया। करुनियां कुरवंडी । सांडीन काया ॥ध्रु.॥ 
मंगळआरतीचा थोर महिमा । आणीक द्यावया नाहीं उपमा । 
श्रीमुखासहित देखे जो कर्मा । पासुन सुटे जैसा रवि नासी तमा ॥२॥ 
धन्य व्रतकाळ हे एकादशी । जागरण उपवास घडे जयांसी । 

विष्णूचे पूजन एकाभावेंसी। नित्यमुक्त पूज्य तिहीं लोकांसी ॥३॥ 

न वजे वांयां काळ जे तुज ध्याती । असे तुझा वास तयांच्या चित्तीं । 
धालें सुखें सदा प्रेमे डुल्लती । तीर्थ मळिन वास तयांचा वाहाती ॥४॥ 
देव भक्त तूं चि जालासी दोन्ही । वाढावया सुख भक्ति हे जनीं । 

जड जीवां उध्दार होय लागोनि । शरण तुका वंदी पाउलें दोन्ही ॥५॥ 


कंसरायें गर्भ वधियेले सात । ह्मणोनि गोकुळासी आले अनंत । 

घ्यावया अवतार जालें हें चि निमित्य । असुर संहारूनि तारावे भक्त ॥१॥ 

जय देव जय देव जय विश्‍्वरूपा । श्रीविश्वरूपा । ओवाळीन तुज देहदीपें बापा ॥ध्रु.॥ 
स्थूळरूप होऊनि धरितसे सानें । जैसा भाव तैसा तयांकारणें । 

दैत्यांसी भासला सिहीं गजान । काळासी महाकाळ यशोदेसी तान्हे ॥२॥ 

अनंत वर्णी कोणा न कळे चि पार । सगुण कीं निर्गुण हा ही निर्धार । 

पांगलीं साई अठरा करितां वेव्हार । तो वळितसे गौळियांचें खिल्लार ॥३॥ 


तेहतिस कोटि तिहीं देवांसी श्रेष्ठ । पाउलें पाताळीं नेणती स्वर्ग मुगुट | 

गिळिलीं चौदा भूवनें तरि न भरे चि पोट । तो खाउन धाला गोपाळाचें उच्छिष्ट ॥४॥ 
महिमा वर्णू तरि पांगलिया श्रुति । सिणला शेष चिरल्या जिव्हा करितां स्तुती । 
भावेंविण कांहीं न चले चि युक्ति । राखें शरण तुकयाबंधु करी विनंती ॥५॥ 


परमानंदा परमपुरुषोत्तमरामा । अच्युता अनंता हरि मेघश्यामा । 

अविनाशा अलक्षा परता परब्रह्मा । अकळकळा कमळापती न कळे महिमा ॥१॥ 
जय देव जय देव जया जी श्रीपती । मंगळशुभदायका करीन आरती ॥ध्रु.॥ 
गोविंदा गोपाळा गोकुळरक्षणा| गिरिधरकर भवसागरतारक दधिमथना | 
मधुसूदन मुनिजीवन धरणीश्रमहरणा । दीनवत्सळ सकळां मूळ जय जयनिधाना ॥२॥ 
विश्वंभरा सर्वेश्वर जगदाधारा । चक्रधर करुणाकर पावन गजेंद्रा । 

सुखसागर गुणआगर मुगुटमणी शूरा । कल्याणकैवल्यमूर्ति मनोहरा ॥३॥ 
गरुडासना शेषशयना नरहरी । नारायणा ध्याना सुरहरवरगौरी। 

नंदा नंदनवंदन त्रिभुवनांभीतरी । अनंतनामीं ठसा अवतारांवरी ॥४॥ 
सगुणनिर्गुणसाक्ष श्रीमंत संतां । भगवाना भगवंता कालकृदांता। 
उत्पत्तिपाळणपासुन संहारणसत्ता । शरण तुकयाबंधु तारी रिति बहुतां ॥५॥ 


पंढरि पुण्यभूमी भीमा दक्षिणावाहिनी । तीर्थ हें चंद्रभागा महा पातकां धुनी । 
उतरले वैकुंठमहासुख मेदिनी ॥१॥ 

जय देवा पांडुरंगा जय अनाथनाथा । आरती ओंवाळीन तुह्या लक्ष्मीकांता ॥ध्रु.॥ 
नित्य नवा सोहळा हो महावाद्यां गजर । सन्मुख गरुड पारीं उभा जोडुनि कर | 
मंडितचतुर्भुजा कटीं मिरवती कर ॥२॥ 

हरिनाम कीर्तन हो आनंद महाद्वारी । नाचती प्रेमसुखें नर तेथिंच्या नारी । 
जीवन्मुक्त लोक नित्य पाहाती हरी ॥३॥ 

आषाढी कार्तिकी हो गरुडटकयां भार | गर्जती नाम घोष महावैष्णववीर । 
पापासी रीग नाहीं असुर कांपती सुर ॥४॥ 

हें सुख पुंडलिकें कसें आणिलें बापें । निर्गुण साकारले आह्यांलागिं हें सोपें । 
ह्मणोनि चरण धरोनि तुका राहिला सुखें ॥५॥ 


अवतार गोकुळीं हो जन तारावयासी । लावण्यरूपडें हे तेजपुंजाळरासी । 

उगवतां कोटि बिंबें रवि लोपले शशी । उत्साव सुरवरां मही थोर मानसीं ॥१॥ 

जय देवा कृष्णनाथा जय रखुमाईकांता। आरती ओंवाळीन तुह्मां देवकीसुता । जय देवा कृष्णनाथा ॥ध्रु.॥ 
वसुदेवदेवकीची बंद फोडुनी शाळ । होउनि विश्वजनिता तया पोटिंचा बाळ । 


दैत्य हे त्रासियेले समूळ कंसासी काळ । राजया उग्रसेना केला मथुरापाळ ॥२॥ 
राखतां गोधनें हो इंद्र कोपला वरि | मेघ जो कडाडिला शिळा वर्षतां धारीं | 
राखिले गोकुळ हें नखीं धरिला गिरी। निर्भय लोकपाळ अवतरले हरी ॥३॥ 
कौतुक पाहावया माव ब्रह्म्यानें केली । वत्सें चोरोनियां सत्यलोकासि नेलीं । 
गोपाळ गाईवत्सें दोहीं ठायीं राखीलीं । सुखाचा प्रेमसिंधु अनाथांची माउली ॥४॥ 
तारिलें भक्तजना दैत्य निर्दाळूनि । पांडवां साहकारी आडल्यां निर्वाणी । 

गुण मी काय वर्णू मति केवढी वाणी । विनवितो दास तुका ठाव देई चरणीं ॥५॥ 


सुंदर अंगकांती मुखें भाळ सुरेख । बाणली उटी अंगीं टिळा साजिरी रेख । 
मस्तकीं मुगुट कानीं कुंडलां तेज फांके। आरक्त दंत हिरे कैसे शोभले निके ॥१॥ 
जय देवा चुतर्भुजा जया लावण्यतेजा । आरती ओवाळीन भवतारिया हा वोजा । जय. ॥ध्रु.॥ 
उदार जुंझार हा जया वाणिती श्रुति । परतल्या नेति ह्मणती तयां न कळे गति । 
भाट हा चतुर्मुखें अनुवाद करिती । पांगलीं साही अठरा रूप न गति ॥२॥ 
ऐकोनि रूप ऐसें तुजलागीं धुंडिती। बोडके नग्न एक निराहार ईति । 

साधनें योग नाना तपें दारुण किती। सांडिलें सुख दिली संसारा शांती ॥३॥ 
भरूनि माजी लोकां तिहीं नांदसि एक। कामिनी मनमोहना रूप नाम अनेक । 
नासति नाममात्रें भवपातकें शोक । पाउलें वंदिताती सिध्द आणि साधक ॥४॥ 
उपमा द्यावयासी दुर्जे काय हें तुज । तत्त्वासि तत्त्वसार मूळ जालासी बीज । 
खेळसि बाळलीळा अवतार सहज । विनवितो दास तुका कर जोडोनि तुज ॥५॥ 


सकुमार मुखकमळ निजसारनिर्मळ । सावळी सुनीळ तनु भ्रमरांग कुरळ | 

झळकति दिव्य तेजे दंत माज पातळ । मिरवलिं मयोरपत्रे मुगुट कुंडले माळ ॥१॥ 
जय देवा जगदीश्वरा । धन्य रखुमाईवरा । आरती करीन काया । ओंवाळिन सुंदरा । जय. ॥ध्रु.॥ 
गोजिरें ठाणमाण भुजा मंडित चारी । शोभति शंखचक्रगदापद्म मोहरी । 

हृदयीं ब्रह्मपद बाणलें शंगारीं । गर्जति चरणीं वांकी कंठ कोकिळास्वरीं ॥२॥ 
घवघवित उटी अंगीं बावन चंदनांची । लल्हाट कस्तुरिचा कास पितांबरीची । 
कटिसूत्र वरि साजिरें प्रभा वर मोतियांची। संगीत सकळ मुद्रा पाउले कुंकुमाचीं ॥३॥ 
सौभाग्यसुख सागर गुणलावण्यखाणी । लाघवी दीनवत्सळ विश्व लाविलें ध्यानीं । 
आश्चर्य देव करिती क्र्षि राहिले मुनि । धन्य ते प्रसवली ऐसिया नंदपत्नी ॥४॥ 
वर्णितां ध्यान महिमा श्रुति राहिल्या नेति । रविकोटि चंद्र तारा प्रकाशा न तुळती । 
उदार सुर गंभीर पूर्ण आनंदमूर्ति । तुकयाबंधु ह्मणे स्तवूं मी काय किती ॥५॥ 


महा जी महादेवा महाकाळमर्दना । मांडियेलें उग्रतप महादीप्त दारुणा | 


परिधान व्याघ्रांबर चिदाभस्मलेपना । स्मशान क्रीडास्थळ तुह्या जी त्रिनयना ॥१॥ 
जय देवा हरेश्वरा जय पार्वतीवरा। आरती ओंवाळिन कैवल्यदातारा । जय. ॥ध्रु.॥ 
रुद्र हें नाम तुह्यां उग्र संहारासी । शंकर शिव भोळा उदार सर्वस्वी । 

उदक बेलपत्र टाळी वाहिल्या देसी । आपुलें पद दासां ठाव देई कैलासीं ॥२॥ 
त्रैलोक्यव्यापका हो जन आणि विजन । विराटस्वरूप हें तुझें साजिरें ध्यान । 
करितो वेद स्तुती कीर्ती मुखें आपण । जाणतां नेणवे हो तुमचें महिमान ॥३॥ 
बोलतां नाम महिमा असे आश्‍चर्य जगीं । उपदेश केल्यानंतरें पापें पळती वेगीं । 
हरहर वाणी गर्जे प्रेम संचरे अंगीं | राहिलि दृष्टी चरणीं रंग मीनला रंगीं ॥४॥ 
पुजूनि लिंग उभा तुका जोडोनी हात। करिती विज्ञापना परिसावी हे मात । 

अखंड राहूं द्यावें माझें चरणीं चित्त । घातले साष्टांग मागे मस्तकीं हात ॥५॥ 


अवतारनामभेद गणा आदि अगाद । जयासि पार नाहीं पुढें खुंटला वाद । 

एक चि दंत शोभे मुख विक्राळ दोंद । ब्रह्मांडामाजि दावी अनंत हे छंद ॥१॥ 

जय जया गणपती ओंवाळित आरती । साजिऱर्‍्या सरळ भुजा फरशकमळ शोभती ॥ध्रु.॥ 
हे मही ठेंगणी हो तुज नृत्यनायका । भोंवरि फेर देतां असुर मदिले एकां । 

घातले तोडरीं हो भक्तजनपाळका । सहस्र नाम तुज भुक्तिमुक्तिदायका ॥२॥ 

सुंदर शोभला हो रूपें लोपलीं तेजे । उपमा काय देऊं असे आणिक दुजें । 
रविशशितारागणें जयामाजी सहजे । उदरी सामावलीं जया ब्रह्मांडबीजें ॥३॥ 
वर्णिता शेष लीळा तया भागलीं मुखें । पांगुळले वेद चारी कैसे राहिले सुखें । 
अवतार जन्मला हो लिंगनाभी या मुखें । अमूर्त मूर्तिमंत होय भक्तीच्या सुखें ॥४॥ 
विश्व हें रूप तुझें हस्त पाद मुखडें । ऐसा चि भाव देई तया नाचतां पुढें । 

धूप दीप पंचारति ओंवाळिन निवाडे । राखें या शरणागता तुका खेळतां लाडें ॥५॥ 


कनकाच्या परियेळीं उजळूनि आरती । रत्नदीपशोभा कैशा पाजळल्या ज्योती ॥१॥ 
ओंवाळूं गे माये सबाहय साजिरा । राहिरखुमाईसत्यभामेच्या वरा ।ध्रु.॥ 
मंडितचतुर्भुज दिव्य कानीं कुंडलें। श्रीमुखाची शोभा पाहातां तेज फांकलें ॥२॥ 
वैजयंती माळ गळां शोभे श्रीमंत । शंखचक्रगदापद्य आयुधे शोभत ॥३॥ 

सांवळा सकुमार जैसा कर्दळीगाभा । चरणीचीं नेपुरें वांकी गर्जती नभा ॥४॥ 
ओंवाळितां मन हें उभें ठाकलें ठायीं । समदृष्टि समाधि तुकया लागली पायीं ॥५॥ 


भक्तीचिया पोटीं बोध कांकडा ज्योती । पंचप्राण जीवें भावें ओवाळूं आरती ॥१॥ 
ओंवाळू आरती माझ्या पंढरीनाथा। दोन्ही कर जोडोनि चरणीं ठेवीन माथा ॥ध्रु.॥ 
काय महिमा वर्णू आतां सांगणें तें किती । कोटि ब्रह्महत्या मुख पाहतां जाती ॥२॥ 


राही रखुमाई दोही दों बाही । मयूर पिच्छचामरें ढाळिति ठायीं ठायीं ॥३॥ 
तुका ह्मणे दीप घेऊनि उन्मनति शोभा । विटेवरी उभा दिसे लावण्यगाभा ॥४॥ 
॥॥ 


धन्य दिवस आजि दरुषण संतांचे । नांदे तया घरीं दैवत पंढरीचे ॥१॥ 

धन्य पुण्य रूप कैसा जालें संसार । देव आणि भक्त दुजा नाहीं विचार ॥ध्रु.॥ 
धन्य पूर्व पुण्य वोडवलें निरुतें । संतांचे दर्शन जालें भाग्यें बहुतें ॥२॥ 

तुका ह्मणे धन्य आह्यां जोडली जोडी । संतांचे चरण आतां जीवें न सोडीं ॥३॥ 


गाऊं वाणूं तुज विठो तुझा करूं अनुवाद । जिकडे पाहें तिकडे सर्वमय गोविंद ॥१॥ 
आनंद रे विठोबा जाला माझे मनीं। देखिले लोचनीं विटेसहित पाउले ॥ध्रु.॥ 

न करीं तपसाधनें रे मुक्तीचे सायास । हा चि जन्मोजन्मी गोड भक्तीचा रस ॥२॥ 
तुका ह्मणे आह्यां प्रेमा उणें तें काई । पंढरीचा राणा सांटविला हृदयीं ॥३॥ 


मागणें तें एक तुजप्रति आहे । देशी तरि पाहें पांडुरंगा ॥१॥ 
या संतांसी निरवीं हें मज देई । आणिक दुजे काहीं न मर्गे तुज ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां उदार होई । मज ठेवीं पायीं संतांचिया ॥३॥ 


स्वामींनीं काया ब्रह्म केली ते अभंग ॥ ॥ 


शोधितां चि नये । ह्मणोनि वोळगतों पाये ॥१॥ 
आतां दिसों नये जना । ऐसें करा नारायणा ॥ध्रु.॥ 
परतोनि मन । गेलें ठायीं चि मुरोन ॥२॥ 
विसरला तुका । बोलों चालों जाला मुका ॥३॥ 


रज्जुसर्पाकार । भासयेलें जगडंबर ॥१॥ 

ह्मणोनि आठवती पाय । घेतों आलाय बलाय ॥ध्रु.॥ 
द्रुश द्रुमाकार लाणी। केलों सर्व सासी धणी ॥२॥ 
तुकीं तुकला तुका । विश्वीं भरोनि उरला लोकां ॥३॥ 


ह्मणवितों दास । परि मी असें उदास ॥१॥ 
हा चि निश्चय माझा । परि मी निश्चयाहुनि दुजा ॥ध्रु.॥ 
सरतें कर्तुत्व माझ्यानें । परि मी त्याही हून भिन्न ॥२॥ 


तुका तुकासी तुकला । तुका तुकाहुनि निराळा ॥१॥ 


घोंटवीन लाळ ब्रह्मज्ञान्या हातीं । मुक्ता आत्मस्थिती सांडवीन ॥१॥ 
ब्रह्मभूत होते काया च कीर्तनीं । भाग्य तरी क्र्णी देवा ऐसा ॥ध्रु.॥ 
तीर्थ भ्रमकासी आणीन आळस । कडु स्वर्गवास करिन भोग ॥२॥ 
सांडवीन तपोनिधा अभिमान । यज्ञ आणि दान लाजवीन ॥३॥ 
भक्तिभाग्यप्रेमा साधीन पुरुषार्थ । ब्रह्मींचा जो अर्थ निजठेवा ॥४॥ 
धन्य ह्मणवीन येहे लोकीं लोकां । भाग्य आह्मीं तुका देखियेला ॥५॥ 


संसाराचे अंगीं अवघीं च वेसनें । आह्मी या कीर्तने शुध्द जालों ॥१॥ 
आतां हें सोंवळें जालें त्रिभुवन । विषम धोऊन सांडियेलें ॥ध्रु.॥ 
ब्रह्मपुरी वास करणें अखंड । न देखिजे तोंड विटाळाचें ॥२॥ 

तुका ह्मणे आह्यां एकांताचा वास । ब्रह्मी ब्रह्मरस सेवू सदा ॥३॥ 


तुही सनकादिक संत । ह्मणवितां कृपावंत ॥१॥ 
एवढा करा उपकार । देवा सांगा नमस्कार ॥ध्रु.॥ 
भाकूनि करुणा । विनवा वैकुंठींचा राणा ॥२॥ 
तुका ह्मणे मज आठवा । मुळ लवकरी पाठवा ॥३॥ 


आपुल्या माहेरा जाईन मी आतां । निरोप या संतां हातीं आला ॥१॥ 
सुख दुःख माझें ऐकिलें कानीं । कळवळा मनीं करुणेचा ॥ध्रु.॥ 
करुनी सिध्द मूळ साउलें भातुकें । येती दिसें एके न्यावयासी ॥२॥ 
त्या चि पंथें माझें लागलेंसे चित्त । वाट पाहें नित्य माहेराची ॥३॥ 
तुका ह्मणे आतां येतील न्यावया । अंगें आपुलिया मायबाप ॥४॥ 


चिन्हें उमटताती अंगीं । शकुना जोगीं उत्तम ॥१॥ 
आठवला बापमाय । येइल काय मूळ नेणों ॥ध्रु.॥ 
उत्कंठित जालें मन । ते चि खुण तेथींचि ॥२॥ 
तुका ह्मणे काम वारीं । आळस घरीं करमेना ॥३॥ 


आरोनियां पाहे वाट । कटकट सोसेना ॥१॥ 
आलि यांस पुसें मात । तेथें चित्त लागलें ॥ध्रु.॥ 


दळीं कांडीं लोकांऐसें । परि मी नसें ते ठायीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे येथें पिसें । तेथें तैसें असेल ॥३॥ 


येथीलिया अनुभवें । कळों जीवें हें येतसे ॥१॥ 

दोहीं ठायीं एक जीव । माझी कींव त्या अंगीं ॥ध्रु.॥ 
भूक भुके चि खाउनि धाय । नाहीं हाय अन्नाची ॥२॥ 
तुका ह्मणे सुख जालें । अंतर धालें त्यागुणें ॥३॥ 


पैल आले हरि । शंख चक्र शोभे करीं ॥१॥ 

गरुड येतो फडत्कारें । ना भी ना भी ह्मणे त्वरे ॥ध्रु.॥ 
मुगुटकुंडलांच्या दीप्ति । तेजे लोपला गभस्ति ॥२॥ 
मेघश्यामवर्ण हरि । मूर्ति डोळस साजिरी ॥३॥ 
चुतर्भुज वैजयंती । गळां माळ हे रुळती ॥४॥ 
पीतांबर झळके कैसा । उजळल्या दाही दिशा ॥५॥ 
तुका जालासे संतुष्ट । घरा आलें वैकुंठपीठ ॥६॥ 


शंखचक्रगदापद्य । पैल आला पुरुषोत्तम ॥१॥ 
नाभीना भी भक्तराया । वेगीं पावलों सखया ॥ध्रु.॥ 
दुरूनि येतां दिसे दृष्टी। धाकें दोष पळती सृष्टी ॥२॥ 
तुका देखोनि एकला । वैकुंठींहूनि हरि आला ॥३॥ 


पैल दिसतील भार । दिंडी पताका अपार ॥१॥ 
आला पंढरीचा राणा । दिसतील त्याच्या खुणा । 
सुख वाटे मना । डोळे बाहया स्फुरती ॥ध्रु.॥ 
उठिले गजर नामाचे । दळभार वैष्णवांचे ॥२॥ 
तुका करी रिता ठाव । त्यांसी बैसावया वाव ॥३॥ 


चला जाऊं रे सामोरे । पुढें भेटो विठ्ठल धुरे ॥१॥ 
तुका आनंदला मनीं । कैसा जातो लोटांगणीं । 
फेडावया धणी । प्रेमसुखाची आजि ॥ध्रु.॥ 

पुढें आले कृपावंत । मायबाप साधुसंत ॥२॥ 
आळंगिला बाहीं । ठेविला विठोबाचे पायीं ॥३॥ 


पाहुणे घरासी । आजि आले हृषीकेशी ॥१॥ 

काय करूं उपचार । कोंप मोडकी जर्जर । 

कण्या दरदर । पाण्यामाजी रांधिल्या ॥ध्रु.॥ 

घरीं मोडकिया बाजा । वरि वाकळांच्या शेजा ॥२॥ 
मुखशुध्दि तुळसी दळ । तुका ह्मणे मी दुर्बळ ॥३॥ 


संतीं केला अंगीकार । त्यासी अभिमान थोर ॥१॥ 
कांहीं ठेविलें चरणीं । घेतीं तें चि पुरवूनि । 

तुका पायवणी । घेऊनियां निराळा ॥ध्रु.॥ 

नसतां कांहीं संचित । भेटी जाली अवचित ॥२॥ 
देव मिळोनियां भक्त । तुका केलासे सनाथ ॥३॥ 


अवघियांच्या आलों मुळे । एका वेळे न्यावया ॥१॥ 
सिध्द व्हावें सिध्द व्हावें । आधीं ठावें करितों ॥ध्रु.॥ 
जोंवरि ते घटिका दुरी । आहे उरी तो काळ ॥२॥ 
मंगळाचे वेळे उभे । असों शोभे सावध ॥३॥ 
अवघियांचा योग घडे । तरी जोडे श्लाघ्यता ॥४॥ 
तुका ह्मणे पाहें वाट । बहु आट करूनि ॥५॥ 


सकळ ही माझी बोळवण करा । परतोनि घरा जावें तुह्यीं ॥१॥ 
कर्मधर्मे तुह्मां असावें कल्याण । घ्या माझें वचन आशीर्वाद ॥ध्रु.॥ 
वाढवूनि दिलों एकाचिये हातीं । सकळ निश्चिंती जाली तेथें ॥२॥ 
आतां मज जाणें प्राणेश्वरासवें । माझिया भावें अनुसरलों ॥३॥ 
वाढवितां लोभ होईल उसीर । अवघींच स्थिर करा ठायीं ॥४॥ 

धर्म अर्थ काम जाला एके ठायीं । मेळविला जिंहीं हाता हात ॥५॥ 
तुका ह्मणे आतां जाली हे चि भेटी । उरल्या त्या गोष्टी बोलावया ॥६॥ 


बोलिलों तें आतां पाळावें वचन । ऐसें पुण्य कोण माझे गांठी ॥१॥ 
जातों आतां आज्ञा घेऊनियां स्वामी । काळक्षेप आह्यी करूं कोठें ॥ध्रु.॥ 
न घडे यावरि न धरवे धीर । पीडतां राष्ट्र देखोनि जग ॥२॥ 

तुका ह्मणे तुह्ली दिसे मोकलिलें । काय आतां आलें जीवित्वाचें ॥३॥ 


करावें तें काम । उगाच वाढवावा श्रम ॥१॥ 

अवघें एकमय । राज्य बोलों चालों नये ॥ध्रु.॥ 
दुजयाची सत्ता । न चलेसी जाली आतां ॥२॥ 
आतां नाहीं तुका । पुन्हा हारपला लोकां ॥३॥ 


आह्मी जातों तुह्ली कृपा असों द्यावी । सकळा सांगावी विनंती माझी ॥१॥ 
वाडवेळ जाला उभा पांडुरंग । वैकुंठा श्रीरंग बोलावितो ॥२॥ 
अंतकाळीं विठो आह्यांसी पावला । कुडीसहित जाला गुप्त तुका ॥३॥ 


तुका उतरला तुकीं । नवल जालें तिहीं लोकीं ॥१॥ 
नित्य करितों कीर्तन । हें चि माझें अनुष्ठान ॥ध्रु.॥ 
तुका बैसला विमानीं । संत पाहाती लोचनीं ॥२॥ 
देव भावाचा भुकेला । तुका वैकुंठासी नेला ॥३॥ 


न देखिजे ऐसें केलें । या विठ्ठले दुःखासी ॥१॥ 
कृपेचिये सिंव्हासनीं । अधिष्ठानीं बैसविलें ॥ध्रु.॥ 
वाजता तो नलगे वारा क्षीरसागरा शयनीं ॥२॥ 
तुका ह्मणें अवघें ठायीं । मज पायीं राखिलें ॥३॥ 


वाराणसीपर्यंत असों सुखरूप । सांगावा निरोप संतांसी हा ॥१॥ 
येथूनियां आह्यां जाणें निजधामा । सवें असे आह्यां गरुड हा ॥२॥ 
कृपा असों द्यावी मज दीनावरी । जातोंसों माहेरी तुका ह्मणे ॥३॥ ॥॥ 


शखे एकाहत्तरीं विरोधनामसंवत्सरीं फालगुनवद्य 
द्वितीया सोमवासरीं प्रथमप्रहरीं तुकोबा गुप्त जाले ॥१॥ 


जाती पंढरीस । ह्मणे जाईन तयांस ॥१॥ 

तया आहे संवसार । ऐसें बोले तो माहार ॥ध्रु.॥ 
असो नसो भाव । जो हा देखे पंढरिराव ॥२॥ 
चंद्रभागे न्हाती । तुका ह्मणे भलते याती ॥३॥ 


धरियेलीं सोंगें । येणें अवघीं पांडुरंगे ॥१॥ 

तें हें ब्रह्म विटेवरी । उभें चंद्रभागे तिरीं ॥ध्रु.॥ 
अंतर व्यापी बाहे । धांडोळितां कोठें नोहे ॥२॥ 
योगयागतपें । ज्याकारणें दानजपें ॥३॥ 

दिले नेदी जति । भोग सकळ ज्या होती ॥४॥ 
अवघी लीळा पाहे । तुका ह्मणे दासां साहे ॥५॥ 


ज्याचे गर्जतां पवाडे । कळिकाळ पायां पडे ॥१॥ 

तो हा पंढरीचा राणा | पुसा सा चौं अठरा जणां ॥ध्रु.॥ 
चिंतितां जयासी । भुक्तिमुक्ति कामारी दासी ॥२॥ 
वैकुंठासी जावें । तुका ह्मणे ज्याच्या नांवे ॥३॥ 


ज्याचे गर्जतां पवाडे । श्रुतिशास्त्रां मौन्य पडे ॥१॥ 
तेथें माझी वाचा किती । पुरे करावया स्तुती ॥ध्रु.॥ 
सिणलें सहस्र तोंडें । शेषाफणी ऐसें धेंडे ॥२॥ 
तुका ह्मणे मही । पत्र सिंधु न पुरे शाही ॥३॥ 


देव राखे तया मारील कोण । न मोडे कांटा हिंडतां वन ॥१॥ 
न जळे न बुडे नव्हे कांहीं । विष तें ही अमृत पाहीं ॥ध्रु.॥ 

न चुके वाट न पडे फंदीं । नव्हे कधीं कधीं यमबाधा ॥२॥ 
तुका ह्मणे नारायण । येता गोळया वारी वाण ॥३॥ 


कोठे गुंतलासी द्वारकेच्या राया । वेळ कां सखया लावियेला ॥१॥ 
दिनानाथ ब्रीद सांभाळीं आपुले । नको पाहों केलें पापपुण्य ॥ध्रु.॥ 
पतितपावन ब्रीदें चराचर । पातकी अपार उध्दरिले ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे द्रौपदीचा धांवा । केला तैसा मला पावें आतां ॥३॥ 


कोठें गुंतलासी कोणांच्या धांवया । आली देवराया निद्रा तुज ॥१॥ 
कोठें गुंतलासी भक्तिप्रेमसुखें । न सुटेती मुखें गोपिकांचीं ॥ध्रु.॥ 

काय पडिलें तुज कोणाचें संकट । दुरी पंथ वाट न चालवे ॥२॥ 

काय माझे तुज गुण दोष दिसती । ह्मणोनि श्रीपती कोपलासी ॥३॥ 
काय जालें सांग माझिया कपाळा । उरला जीव डोळां तुका ह्मणे ॥४॥ 


परस्त्रीतें ह्मणतां माता । चित्त लाजवितें चित्ता ॥१॥ 
काय बोलोनियां तोंडें । मनामाजी कानकोंडें ॥ध्रु.॥ 
धर्मधारिष्टगोष्टी सांगे । उष्टया हाते नुडवी काग ॥२॥ 
जें जें कर्म वसे अंगीं । तें तें आठवे प्रसंगीं ॥३॥ 
बोले तैसा चाले । तुका ह्मणे तो अमोल ॥४॥ 


असत्य वचन होतां सर्व जोडी । जरी लग्नघडी परउपकार ॥१॥ 
जाईल पतना यासि संदेह नाहीं । साक्ष आहे कांहीं सांगतों ते ॥ध्रु.॥ 
वदविलें मुखें नारायणें धर्मा | अंगुष्ठ त्या कर्मासाटीं गेला ॥२॥ 

तुका ह्मणे आतां सांभळा रे पुढें । अंतरिंचे कुडे देइल दुःख ॥३॥ 


जळों त्याचें तोंड । ऐसी कां ते व्याली रांड ॥१॥ 
सदा भोवयासी गांठी । क्रोध धडधडीत पोटीं ॥ध्रु.॥ 
फोडिली गोंवरी। ऐसी दिसे तोंडावरी ॥२॥ 

तुका ह्मणे नाहीं । चित्ता समाधान कांहीं ॥३॥ 


तोंडें खाये फार । पादे बोचा करी मार ॥१॥ 

एक ऐसे ते शाहाणे | आपुले अधीन तें नेणें ॥ध्रु.॥| 
कुले घालूनि उघडे। रागें पाहे लोकांकडे ॥२॥ 
खेळे जुतकर्म । मग बोंबली जुलूम ॥३॥ 

निजतां आला मोहो । वीतां ह्मणे मेला गोहो ॥४॥ 
तुका ह्मणे त्यांनीं। मनुष्यपणा केली हानी ॥५॥ 


पतिव्रता नेणे आणिकांची स्तुती । सर्वभावें पति ध्यानीं मनीं ॥१॥ 
तैसें माझे मन एकविध जालें । नावडे विठ्ठलेंविण दुजें ॥ध्रु.॥ 
सूर्यविकासिनी नेघे चंद्रकळा । गाय ते कोकिळा वसंतेंसी ॥२॥ 
तुका ह्मणे बाळ मातेपुढें नाचे । बोल आणिकांचे नावडती ॥३॥ 


पंडित ह्मणतां थोर सुख । परि तो पाहातां अवघा मूर्ख ॥१॥ 
काय करावें घोकिलें । वेदपठण वांयां गेलें ॥ध्रु.॥ 
वेदीं सांगितलें तें न करी । सम ब्रह्म नेणे दुराचारी ॥२॥ 


तुका देखे जीवीं शिव । हा तेथींचा अनुभव ॥३॥ 


पंडित तो चि एक भला । नित्य भजे जो विठ्ठला ॥१॥ 
अवघें सम ब्रह्म पाहे । सर्वां भूतीं विठ्ठल आहे ॥ध्रु.॥ 
रिता नाहीं कोणी ठाव । सर्वा भूतीं वासुदेव ॥२॥ 
तुका ह्मणे तो चि दास। त्यां देखिल्या जाती दोष ॥३॥ 


ऐका पंडितजन । तुमचे वंदितों चरण ॥१॥ 

नका करूं नरस्तुति । माझी परिसा हे विनंती ॥ध्रु.॥ 
अन्न आच्छादन । हें तों प्रारब्धा अधीन ॥२॥ 

तुका ह्मणे वाणी । सुखें वेचा नारायणीं ॥३॥ 


विठ्ठल टाळ विठ्ठल दिंडी । विठ्ठल तोंडीं उच्चारा ॥१॥ 
विठ्ठल अवघ्या भांडवला । विठ्ठल बोला विठ्ठल ॥ध्रु.॥ 
विठ्ठल नाद विठ्ठल भेद । विठ्ठल छंद विठ्ठल ॥२॥ 
विठ्ठल सुखा विठ्ठल दुःखा। तुकया मुखा विठ्ठल ॥३॥ 


काय तुझें वेचे मज भेटी देतां । वचन बोलतां एक दोन ॥१॥ 

काय तुझें रूप घेतों मी चोरोनि । त्या भेणें लपोनि राहिलासी ॥ध्रु.॥ 
काय तुझें आह्यां करावें वैकुंठ । भेवो नको भेट आतां मज ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुझी नलगे दसोडी । परि आहे आवडी दर्शनाची ॥३॥ 


संतनिंदा ज्याचे घरीं । नव्हे घर ते यमपुरी ॥१॥ 
त्याच्या पापा नाहीं जोडा । संगें जना होय पीडा ॥ध्रु.॥ 
संतनिंदा आवडे ज्यासी । तो जिता चि नर्कवासी ॥२॥ 
तुका ह्मणे तो नष्ट। जाणा गाढव तो स्पष्ट ॥३॥ 


आलें देवाचिया मना । तेथें कोणार्चे चालेना ॥१॥ 
हरिश्चंद्र ताराराणी । वाहे डोंबा घरीं पाणी ॥ध्रु.॥ 
पांडवांचा साहाकारी। राज्यावरोनि केले दुरी ॥२॥ 
तुका ह्मणे उगेचि राहा । होईल तें सहज पाहा ॥३॥ 


निजल्यानें गातां उभा नारायण । बैसल्या कीर्तन करितां डोले ॥१॥ 
उभा राहोनियां मुखीं नाम वदे । नाचे नाना छंदें गोविंद हा ॥ध्रु.॥ 
मारगीं चालतां मुखीं नाम वाणी । उभा चक्रपाणी मागें पुढें ॥२॥ 
तुका ह्मणे यासी कीर्तनाची गोडी । प्रेमे घाली उडी नामासाटीं ॥३॥ 


काम क्रोध आह्यी वाहिले विठ्ठलीं । आवडी धरिली पायांसवें ॥१॥ 
आतां कोण पाहे मागें परतोनि । गेले हारपोनि देहभाव ॥ध्रु.॥ 
रिध्दिसिध्दी सुखें हाणितल्या लाता । तेथें या प्राकृता कोण मानी ॥२॥ 
तुका ह्मणे आम्ही विठोबाचे दास । करूनि ठेलों ग्रास ब्रह्मांडाचा ॥३॥ 


उठाउठीं अभिमान । जाय ऐसें स्थळ कोण ॥१॥ 
तें या पंढरीस घडे । खळां पाझर रोकडे ॥ध्रु.॥ 
अश्रूचिया धारा । कोठें रोमांच शरीरा ॥२॥ 
तुका ह्मणे काला । कोठें अभेद देखिला ॥३॥ 


पंढरी पंढरी । ह्मणतां पापाची बोहोरी ॥१॥ 

धन्य धन्य जगीं ठाव | होतो नामाचा उत्साव ॥ध्रु.॥ 
रिध्दिसिध्दी लोटांगणीं। प्रेमसुखाचिया खाणी ॥२॥ 
अधिक अक्षराने एका । भूवैकुंठ ह्मणे तुका ॥३॥ 


भार घालीं देवा । न लगे देश डोई घ्यावा ॥१॥ 

देह प्रारधा अधीन । सोसें अधिक वाढे सीण ॥ध्रु.॥ 
व्यवसाय निमित्त। फळ देतसे संचित ॥२॥ 

तुका ह्मणे फिरे | भोंवडीनें दम जिरे ॥३॥ 


भोग भोगावरी द्यावा । संचिताचा करुनी ठेवा ॥१॥ 
शांती धरणें जिवासाटीं । दशा उत्तम गोमटी ॥ध्रु.॥ 
देह लेखावें असार । सत्य परउपकार ॥२॥ 

तुका ह्मणे हे मिरासी । बुडी द्यावी ब्रह्मरसी ॥३॥ 


येथें बोलोनियां काय । व्हावा गुरू तरि जाय ॥१॥ 
मज न साहे वांकडें । ये विठठलकथेपुढें ॥ध्रु.॥| 


ऐकोनि मरसी कथा। जंव आहेसि तुं जीता ॥२॥ 
हुरमतीची चाड । तेणें न करावी बडबड ॥३॥ 

पुसेल कोणी त्यास | जा रे करीं उपदेश ॥४॥ 
आह्यी विठ्ठलाचे वीर । फोडूं कळिकाळाचें शीर ॥५॥ 
घेऊं पुढती जन्म । वाणूं कीर्त मुखें नाम ॥६॥ 

तुका ह्मणे मुक्ती । नाहीं आस चि ये चित्ती ॥७॥ 


आनुहातीं गुंतला नेणे बाहय रंग । वृत्ति येतां मग बळ लागे ॥१॥ 
मदें माते तया नाहीं देहभाव । आपुले आवेव आवरितां ॥ध्रु.॥ 
आणिकांची वाणी वेद तेणें मुखें । उपचारदुःखें नाठवती ॥२॥ 
तें सुख बोलतां आश्चर्य या जना । विपरीत मना भासतसे ॥३॥ 
तुका ह्मणे बाहय रंग तो विठ्ठल । अंतर निवालें ब्रह्मरसें ॥४॥ 


ब्रह्मरसगोडी तयांसी फावली । वासना निमाली सकळ ज्यांची ॥१॥ 
नाहीं त्या विटाळ अखंड सोंवळीं । उपाधीवेगळीं जाणिवेच्या ॥ध्रु.॥ 
मन हें निश्चळ जालें एके ठायीं । तयां उणें काई निजसुखा ॥२॥ 
तीं चि पुण्यवंतें परउपकारी । प्रबोधी त्या नारीनरलोकां ॥३॥ 

तुका ह्मणे त्यांचे पायीं पायपोस । होऊनियां वास करिन तेथें ॥ ॥ 


जैसें तैसें राहे देवाचें हें देणें । यत्न करितां तेणें काय नव्हे ॥१॥ 
दासां कृपासिंधु नुपेक्षी सर्वथा । अंतरींची व्यथा कळे त्यासी ॥ध्रु.॥ 
मागों नेणे परी माय जाणे वर्म । बाळा नेदी श्रम पावों कांहीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे मज अनुभव अंगें । वचन वाउगें मानेना हें ॥३॥ 


आह्यां हरिच्या दासां कांहीं । भय नाहीं त्रैलोकीं ॥१॥ 
देव उभा मागे-पुढे । उगवी कोडें संकट ॥ध्रु.॥ 

जैसा केला तैसा होय। धांवे सोय धरोनि ॥२॥ 

तुका ह्मणे असों सुखें । गाऊं मुखें विठोबा ॥३॥ 


परद्रव्यपपरनारीचा अभिळास । तेथूनि हारास सर्वभाग्या ॥१॥ 
घटिका दिवस मास वरुषें लागेतीन । बांधलें पतन गांठोडीस ॥ध्रु.॥ 
पुढें घात त्याचा रोकडा शकुन । पुढें करी गुण निश्चर्येसी ॥२॥ 


तुका ह्मणे एकां तडतांथवड । काळ लागे नाड परी खरा ॥३॥ 


समर्थाचे केलें । कोणां जाईल मोडिलें ॥१॥ 
वांयां करावी ते उरे । खटपटें सोस पुरे ॥ध्रु.॥ 
ठेविला जो ठेवा । आपुलाला तैसा खावा ॥२॥ 
ज्याचें त्याचें हातीं । भुके तयाची फजिती ॥३॥ 
तुका ह्मणे कोटी । बाळे जाले शूळ पोटी ॥४॥ 


हे माझी मिराशी । ठाव तुझ्या पायांपाशीं ॥१॥ 
याचा धरीन अभिमान । करीन आपुलें जतन ॥ध्रु.॥ 
देऊनियां जीव। बळी साधिला हा ठाव ॥२॥ 

तुका ह्मणे देवा । जुन्हाट हे माझी सेवा ॥३॥ 


नेणे गति काय कवण अधोगति । मानिली निश्चिती तुझ्या पायीं ॥१॥ 
कर्म धर्म कोण नेणें हा उपाव । तुझ्या पायीं भाव ठेवियेला ॥ध्रु.॥ 

नेणें निरसं पाप पुण्य नेणें काय । ह्मणऊनि पाय धरिले तुझे ॥२॥ 
वेडा मी अविचार न कळे विचार | तुज माझा भार पांडुरंगा ॥३॥ 
तुका ह्मणे तुज करितां नव्हे काय । माझा तो उपाय कवण तेथें ॥४॥ 


तुझा ह्मणऊनि जालों उतराई । त्याचें वर्म काई तें मी नेणें ॥१॥ 
हातीं धरोनियां दावीं मज वाट । पुढें कोण नीट तें चि देवा ॥ध्रु.॥ 
देवभक्तपण करावें जतन । दोहीं पक्षी जाण तूं चि बळी ॥२॥ 
अभिमानें तुज लागली हे लाज । शरणागतां काज करावया ॥३॥ 
तुका ह्मणे बहु नेणता मी फार । ह्मणऊनि विचार जाणविला ॥४॥ 


मारगीं चालतां पाउलापाउलीं । चिंतावी माउली पांडुरंग ॥१॥ 
सर्व सुख लागे घेउनिया पाठी । आवडींचा कंठीं रस ओती ॥ध्रु.॥ 
पीतांबरें छाया करी लोभापर । पाहे तें उत्तर आवडीचे ॥२॥ 
तुका ह्मणे हें चि करावें जीवन । वाचे नारायण तान भूक ॥३॥ 


जालों आतां दास । माझे तोडोनियां पाश ॥१॥ 
ठाव द्यावा पायांपाशीं । मी तो पातकांची राशी ॥ध्रु.॥ 


सकळ ही गोवा । माझा उगवूनि देवा ॥२॥ 
तुका ह्मणे भय । करा जवळी तें नये ॥३॥ 


अंतरींचें जाणां । तरि कां येऊं दिलें मना ॥१॥ 
तुमची करावी म्यां सेवा । आतां अव्हेरितां देवा ॥ध्रु.॥ 
नव्हती मोडामोडी । केली मागें ते चि घडी ॥२॥ 
तुका ह्मणे दिला वाव । पायीं लागों दिला भाव ॥३॥ 


पवित्र होईन चरित्रउच्चारें । रूपाच्या आधारें गोजिरिया ॥१॥ 
आपुरती बुध्दि पुण्य नाहीं गांठी । पायीं घालीं मिठी पाहें डोळां ॥ध्रु.॥ 
गाईन ओविया शिष्टांच्या आधारें । सारीन विचारें आयुष्या या ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुझें नाम नारायणा । ठेवीन मी मना आपुलिया ॥३॥ 


काय ऐसा जन्म जावा वांयांविण | कांहीं तरी करण असो माथां ॥१॥ 
कोणे तरी काळें होईल आठव । नाहीं जरी भाव भार खरा ॥ध्रु.॥ 
शता एकातरी जन्माच्या शेवटीं । कृपाळुवा पोटीं होइल दया ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाहीं फांको तरी देत । सर्वांचे उचित सांपडलें ॥३॥ 


नाहीं कोणी दिस जात वांयांविण । साध्य नाहीं सीण लटिका चि ॥१॥ 
एकाचिये माथां असावें निमित्त । नसो नाहीं हित कपाळीं तें ॥ध्रु.॥ 
कांहीं एक तरी बोलायाचा जागा । नेदिती वाउगा उभा ठाकों ॥२॥ 
तुका ह्मणे वर्मे कळों येती कांहीं । ओळखी जे नाहीं होईल ते ॥३॥ 


काय करील तें नव्हे विश्वंभर । सेवका दारिद्र लाज नाहीं ॥१॥ 
मजपासूने हें पडिलें अंतर । काय तो अव्हेर करूं जाणे ॥ध्रु.॥ 
नामाच्या चिंतनें नासी गर्भवास । नेदी करूआस आणिकांची ॥२॥ 
तुका ह्मणे नेणों किती वांयां गेले । तयां उध्दरिलें पांडुरंगे ॥३॥ 


संध्या करितोसी केशवाच्या नांवें । आरंभीं तें ठावें नाहीं कैसें ॥१॥ 
किती या सांगावें करूनि फजित । खळ नेणे हित जवळीं तें ॥ध्रु.॥ 
माजल्या न कळे उचित तें काय । नेघावें तें खाय घ्यावें सांडी ॥२॥ 
तुका ह्मणे घेती भिंती सवें डोकें । वावसी तें एके अंधारलीं ॥३॥ 


दुधाचे घागरी मद्याचा हा बुंद । पडिलिया शुध्द नव्हे मग ॥१॥ 
तैसे खळां मुखें न करावें श्रवण । अहंकारें मन विटाळलें ॥ध्रु.॥ 
काय करावीं तें बत्तीस लक्षणें । नाक नाहीं तेणें वांयां गेलीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे अन्न जिरों नेदी माशी । आपुलिया जैशी सवें श्वर्ग ॥३॥ 


सांगावें तें बरें असतें हें पोटीं । दुःख देते खोटी बुध्दि मग ॥१॥ 
आपला आपण करावा वेव्हार । जिंकोनि अंतर मन ग्वाही ॥ध्रु.॥ 
नाहीं मार्गे येत बोलिलें वचन । पावावा तो सीण बरा मग ॥२॥ 
तुका ह्मणे बहु भ्यालों खटपटे । आतां देवा खोटे शब्द पुरे ॥३॥ 


वाराणसीस यात्रा चालली तेव्हां स्वामींनीं भागीरथीस पत्र धाडिलें - ते अभंग ॥ ॥ 


परिसें वो माते माझी विनवणी । मस्तक चरणीं ठेवीतसें ॥१॥ 
भागीरथी महादोष निवारणी । सकळां स्वामिणी तीर्थांचिये ॥ध्रु.॥ 
जीतां भुक्ति मोक्ष मरणें तुझ्या तिरीं । अहिक्यपरत्री सुखरूप ॥२॥ 
तुका विष्णुदास संतांचें पोसरने । वागपुष्प तेणें पाठविलें ॥३॥ 


तुह्यी विश्वनाथ । दीनरंक मी अनाथ ॥१॥ 

कृपा कराल ते थोडी । पायां पडिलों बराडी ॥ध्रु.॥ 
काय उणें तुह्यांपाशीं। मी तों अल्पें चि संतोषी ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा । कांहीं भातुकें पाठवा ॥३॥ 


पिंड पदावरी । दिला आपुलिये करीं ॥१॥ 

माझें जालें गयावर्जन । फिटले पितरांचे त्रच्ण ॥ध्रु.॥ 
केलें कर्मांतर | बोंब मारिली हरिहर ॥२॥ 

तुका ह्मणे माझें । भार उतरलें ओझें ॥३॥ ॥३॥ 


मथुरेच्या राया । माझें दंडवत पायां ॥१॥ 

तुमचे कृपेचें पोसर्ने । माझा समाचार घेणें ॥ध्रु.॥ 
नाम धरिले कंठीं । असें आर्तभूत पोटीं ॥२॥ 
जीवींचें ते जाणा | तुका ह्मणे नारायणा ॥३॥ 


जाय तिकडे लागे पाठीं । नाहीं तुटी आठवाची ॥१॥ 
हरूनियां नेलें चित्त । माझें थीत भांडवल ॥ध्रु.॥ 
दावूनियां रूप डोळां। मन चाळा लावियेलें ॥२॥ 
आणीक तोंडा पडिली मिठी | कान गोठी नाइकती ॥३॥ 
बोलिल्याचा आठव न घडे । वाणी ओढे ते सोई ॥४॥ 
तुका ह्मणे प्रेमधगी । भरली अंगीं अखंड ॥५॥ 


नको ऐसें जालें अन्न । भूक तान ते गेली ॥१॥ 
गोविंदाची आवडी जीवा । करीन सेवा धणीवरी ॥ध्रु.॥ 
राहिलें तें राहो काम । सकळ धर्म देहीचे ॥२॥ 

देह घरिला त्याचें फळ । आणीक काळ धन्य हा ॥३॥ 
जाऊं नेदीं करितां सोस । क्षेमा दोष करवीन ॥४॥ 
तुका ह्मणे या च पाठी । आता साटी जीवाची ॥५॥ 


वाट पाहें हरि कां नये आझूनि । निष्ठुर कां मनीं धरियेलें ॥१॥ 
काय करूं धीर होत नाहीं जीवा । काय आड ठेवा उभा ठेला ॥ध्रु.॥ 
नाहीं माझा धांवा पडियेला कानीं । कोठें चक्रपाणी गुंतलेती ॥२॥ 
नाही आलें कळों अंतरा अंतर । कृपावंत फार ऐकतो ॥३॥ 

बहुता दिसांचें राहिलें भातुकें । नाहीं कवतुकें कृवाळिलें ॥४॥ 

तुका ह्मणे देई एकवेळा भेटी । शीतळ हें पोटीं होइल मग ॥५॥ 


नाहीं दिलें कधीं कठिण उत्तर | तरी कां अंतर पडियेलें ॥१॥ 
ह्मणऊनि आतां वियोग न साहे । लांचावलें देहे संघष्टणें ॥ध्रु.॥ 
वेळोवेळां वाचे आठवितों नाम । अधिक चि प्रेम चढे घेतां ॥२॥ 
तुका ह्मणे पांडुरंगे जननिये । घेऊनि कडिये बुझाविलें ॥३॥ 


आतां न करीं सोस । सेवीन हा ब्रह्मरस ॥१॥ 
सुखें सेवीन अमृत । ब्रह्मपदींचें निश्चित ॥ध्रु.॥ 
तुमचा निज ठेवा । आह्यी पाडियेला ठावा ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवरांया । आतां लपालेती वांयां ॥३॥ 


जेथें जेथें जासी । तेथें मज चि तूं पासी ॥१॥ 


ऐसा पसरीन भाव । रिता नाहीं कोणी ठाव ॥ध्रु.॥ 
चित्त जडलें पायीं । पाळती हें ठायीं ठायीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे पोटीं । देव घालुनि सांगें गोष्टी ॥३॥ 


सांपडला हातीं । तरी जाली हे निश्चिंती ॥१॥ 
नाहीं धांवा घेत मन । इंद्रियांचे समाधान ॥ध्रु.॥ 
सांडियेला हेवा । अवघा संचिताचा ठेवा ॥२॥ 
तुका ह्मणे काम | निरसुनियां घेतों नाम ॥३॥ 


मुक्तिपांग नाहीं विष्णुचिया दासां । संसार तो कैसा न देखती ॥१॥ 
बैसला गोविंद जडोनियां चित्ती । आदि ते चि अंतीं अवसान ॥ध्रु.॥ 
भोग नारायणा देऊनि निराळीं । ओविया मंगळीं तो चि गाती ॥२॥ 
बळ बुध्दि त्यांची उपकारासाटीं । अमृत तें पोटी सांटवलें ॥३॥ 
दयावेंत तरी देवा च सारिखीं । आपुलीं पारखीं नोळखती ॥४॥ 
तुका ह्मणे त्यांचा जीव तो चि देव । वैकुंठ तो ठाव वसती तो ॥५॥ 


सेवीन उच्छिष्ट लोळेन अंगणीं । वैष्णवां चरणीं होइन जोडा ॥१॥ 
ऐसें जन्म आतां मज देई देवा । आवडी हे जीवा सर्व काळ ॥ध्रु.॥ 
त्यांचे चरणरज येती अंगावरी । वंदीत ते शिरीं जाइन मागें ॥२॥ 

तुका ह्मणे येथें राहिलासे भाव । सकळ ही वाव जाणोनियां ॥३॥ 


क्षेम देयाला हो । स्फुरताती दंड बाहो ॥१॥ 
आतां झडझडां चालें । देई उचलूं पाउलें ॥ध्रु.॥ 
सांडीं हंसगती । बहु उत्कंठा हे चित्तीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे आई । श्रीरंगे विठाबाई ॥३॥ 


जेणें वेळ लागे । ऐसें सांडीं पांडुरंगे ॥१॥ 

कंठ कंठा मिळीं देई । माझा वोरस तूं घेई ॥ध्रु.॥ 
नको पीतांबर । सांवरूं हे अळंकार ॥२॥ 

टाकीं वो भातुकें । लौकिकारचें कवतुके ॥३॥ 
हातां पायां नको । कांहीं वेगळाले राखो ॥४॥ 
तुका ह्मणे यावरी । मग सुखें अळंकारीं ॥५॥ 


कृपेचा ओलावा । दिसे वेगळा चि देवा ॥१॥ 

मी हें इच्छीतसें सार्चे । न लगे फुकटशाई काचें ॥ध्रु.॥ 
जेणें जाय कळसा। पाया उत्तम तो तैसा ॥२॥ 

तुका ह्मणे घरीं । तुझ्या अवघिया परी ॥३॥ 


दावूनियां कोणां कांहीं । ते चि वाहीं चाळविलीं ॥१॥ 
तैसें नको करूं देवा । शुध्दभावा माझिया ॥ध्रु.॥ 
रिध्दिसिध्दी ऐसे आड । येती नाड नागवूं ॥२॥ 
उदकाऐसे दावुनि ओढी । उर फोडी झळई ॥३॥ 
दर्पणींचें दिलें धन । दिसे पण चरफडी ॥४॥ 

तुका ह्मणे पायांसाटीं । करीं आटी कळों द्या ॥५॥ 


काय माता विसरे बाळा । कळवळा प्रीतीचा ॥१॥ 
आवडीनें गळां मिठी । घाली उठी बैसवी ॥ध्रु.॥ 
लावूं धांवे मुख स्तना । नये मना निराळें ॥२॥ 
भावंडाचें भातें दावी । आपुलें लावी त्यास जी ॥३॥ 
माझें थोडें त्याचे फार । उत्तर हें वाढवी ॥४॥ 

तुका ह्मणे नारायणा । तुह्मी जाणां बुझावूं ॥५॥ 


तरीं आह्यी तुझी धरियेली कास । नाहीं कोणी दास वांयां गेला ॥१॥ 
आगा पंढरीच्या उभ्या विटेवरी । येई लवकरी धांवे नेटे ॥ध्रु.॥ 
पालवितों तुज उभी करोनि बाहे । कृपावंता पाहे मजकडे ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुज बहु कान डोळे । कां हे माझे वेळे ऐसी परी ॥३॥ 


करावा कांटाळा नव्हे हें उचित । आधीं च कां प्रीत लावियेली ॥१॥ 
जाणतसां तुह्लीं रूपाचे लाघव । आपुलें तें जीव घेतें ऐसा ॥ध्रु.॥ 
काय ह्मणऊनि आलेती आकारा । आह्यां उजगरा करावया ॥२॥ 
तुका ह्मणे भीड होती आजिवरी । आतां देवा उरी कोण ठेवी ॥३॥ 


धरूनि पालव असुडीन करें । मग काय बरें दिसे लोकीं ॥१॥ 
काय तें विचारा ठायींचें आपणां । जो हा नारायणा अवकाश ॥ध्रु.॥ 
अंतर पायांसी तो वरी या गोष्टी । पडिलिया मिठी हालों नेदी ॥२॥ 


रुसलेती तरी होईल बुझावणी । तांतडी करूनि साधावें हें ॥३॥ 
सांपडलिया आधीं कारणासी ठाव । येथें करूं भाव दृढ आतां ॥४॥ 
तुका ह्मणे तुझे ठाउके बोभाट । मग खटपट चुकली ते ॥५॥ 


निष्ठ्रा उत्तरीं न धरावा राग । आहे लागभाग ठायींचा चि ॥१॥ 

तूं माझा जनिता तूं माझा जनिता । रखुमाईच्या कांता पांडुरंगा ॥ध्रु.॥ 
मुळींच्या ठेवण्या आहे अधिकार । दुरावोनि दूर गेलों होतों ॥२॥ 
पोटींच्या आठवा पडिला विसर । काहीं आला भार माथां तेणें ॥३॥ 
राखिला हा होता बहु चौघां चार । साक्षीने वेव्हार निवडिला ॥४॥ 
तुका ह्मणे कांहीं बोलणें न लगे । आतां पांडुरंगे तूं मी ऐसें ॥५॥ 


सांगतां गोष्टी लागती गोडा । हा तो रोकडा अनुभव ॥१॥ 
सुख जालें सुख जालें । नये बोले बोलतां ॥ध्रु.॥ 

अंतर तें नये दिसों । आतां सोस कासया ॥२॥ 

तुका ह्मणे जतन करूं । हें चि धरूं जीवेंसी ॥३॥ 


मजशीं पुरे न पडे वादें । सुख दोहींच्या संवादें ॥१॥ 
तूं चि आगळा काशानें । शिर काय पायांविणे ॥ध्रु.॥ 
वाहों तुझा भार । दुःख साहोनि अपार ॥२॥ 

तुका ह्मणे नाहीं भेद । देवा करूं नये वाद ॥३॥ 


तुज नाहीं शक्ति । काम घेसी आह्यां हातीं ॥१॥ 
ऐसें अनुभवें पाहीं । उरलें बोलिजेसें नाहीं ॥ध्रु.॥ 
लपोनियां आड । आह्यां तुझा कैवाड ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुजसाठी । आह्यां संवसारें तुटी ॥३॥ 


तुझाठायीं ओस । दोन्ही पुण्य आणि दोष ॥१॥ 
झडलें उरलें किती । आह्यी धरियेलें चित्तीं ॥ध्रु.॥ 
कळलासी नष्टा| यातिक्रियाकर्मभ्रष्टा ॥२॥ 

तुका ह्मणे बोला । नाहीं ताळा गा विठ्ठला ॥३॥ 


भांडावें तों हित । ठायी पडा तें उचित ॥१॥ 


नये खंडों देऊं वाद । आह्यां भांडवलभेद ॥ध्रु.॥ 
शब्दासारसें भेटी । नये पडों देऊं तुटी ॥२॥ 
तुका ह्मणे आळस । तो चि कारणांचा नास ॥३॥ 


नव्हों गांढे आळसी । जो तूं आह्यांपुढें जासी ॥१॥ 
अरे दिलें आह्यां हातीं । वर्म वेवादाचें संतीं ॥ध्रु.॥ 
धरोनियां वाट। जालों शिरोमणि थोंट ॥२॥ 

तुका ह्मणे देवा । वाद करीन खरी सेवा ॥३॥ 


तुझा विसर नको माझिया जीवा । क्षण एक केशवा मायबापा ॥१॥ 
जाओ राहो देह आतां ये चि घडी । कायसी आवडी याची मज ॥ध्रु.॥ 
कुश्चीळ इंद्रियें आपुलिया गुणें । यांचिया पाळणें कोण हित ॥२॥ 

पुत्र पत्नी बंधु सोयरीं खाणोरीं । यांचा कोण धरी संग आतां ॥३॥ 

पिंड हा उसना आणिला पांचांचा । सेकीं लागे ज्याचा त्यासी देणें ॥४॥ 
तुका ह्मणे नाहीं आणिक सोड्रें । तुजविण दुसरें पांडुरंगा ॥५॥ 


ऐसें सत्य माझें येईल अंतरा । तरि मज करा कृपा देवा ॥१॥ 
वचनांसारिखें तळमळी चित्त | बाहेरि तो आंत होइल भाव ॥ध्रु.॥ 
तरि मज ठाव द्यावा पायांपाशीं । सत्यत्वें जाणसी दास खरा ॥२॥ 
तुका ह्मणे सत्य निकट सेवकें । तरि च भालतुके प्रेम द्यावें ॥३॥ 


आदि वर्तमान जाणसी भविष्य । मागें पुढें नीस संचिताचा ॥१॥ 
आतां काय देऊं पायांपें परिहार । जाणां तो विचार करा देवा ॥ध्रु.॥ 
आपुलें तें येथें काय चाले केलें । जोडावे ते भले हात पुढें ॥२॥ 
तुका ह्मणे फिके बोल माझे वारा । कराल दातारा होईल तें ॥३॥ 


सुखें न मनी अवगुण । दुःख भोगी त्याचें कोण ॥१॥ 
हें कां ठायींचें न कळे । राती करा झांकुनि डोळे ॥ध्रु.॥ 
चालोनि आड वाटे | पायीं मोडविले कांटे ॥२॥ 

तुका ह्मणे कोणा। बोल ठेवितो शाहाणा ॥३॥ 


आह्मी न देखों अवगुणां । पापी पवित्र शाहाणा ॥१॥ 


अवघीं रूपें तुझीं देवा । वंदूं भावें करूं सेवा ॥ध्रु.॥ 
मज मुक्ती सवें चाड । नेणें पाषाण धातु वाड ॥२॥ 
तुका ह्मणे घोटीं। विष अमृत तुजसाटीं ॥३॥ 


मज नाहीं तुझ्या ज्ञानाची ते चाड । घेतां वाटे गोड नाम तुझें ॥१॥ 
नेणतें लेकरू आवडीचें तान्हे । बोलतों वचनें आवडीने ॥ध्रु.॥ 
भक्ती नेणें कांहीं वैराग्य तें नाहीं । घातला विठाई भार तुज ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाचें निर्लज्ज होऊनि । नाहीं माझे मनीं दुजा भाव ॥३॥ 


काय माझी संत पाहाती जाणीव । सर्व माझा भावत्यांचे पायीं ॥१॥ 
कारण सरतें करा पांडुरंगीं । भूषणाची जगीं काय चाड ॥ध्रु.॥ 
बोबडा उत्तरीं ह्मणे हरिहरि । आणीक भीकारी नेणें दुरजे॥२॥ 
तुका ह्मणे तुह्ली विठ्ठलाचे दास । करितों मी आस उच्छिष्टाची॥३॥ 


जीवाचें जीवन अमृताची तनु । ब्रह्मांड भूषणु नारायण ॥१॥ 

सुखाचा सांगात अंतकासी अंत | निजांचा निवांत नारायण ॥ध्रु.॥ 
गोडाचें ही गोड हषचिं ही कोड । प्रीतीचा ही लाड नारायण ॥२॥ 
भावाचा निज भाव नांवांचा हा नांव । अवघा पंढरिराव अवतरलासे ॥३॥ 
तुका ह्मणे जें हें साराचें हें सार । माझा अंगीकार तेणें केला ॥४॥ 


आतां मी सर्वथा नव्हें गा दुर्बळ । यातिहीनकुळ दैन्यवाणा ॥१॥ 
माय रखुमाई पांडुरंग पिता । शुध्द उभयतां पक्ष दोन्ही ॥ध्रु.॥ 
बापुडा मी नव्हें दुर्बळ ठेंगणा । पांगिला हा कोणा आणिकांसी ॥२॥ 
दृष्ट नव्हों आह्यी अभागी अनाथ । आमुचा समर्थ कैवारी हा ॥३॥ 
संवसार आह्यां सरला सकळ । लपोनियां काळ ठेला धाकें ॥४॥ 
तुका ह्मणे जालों निर्भर मानसीं । जोडलिया रासी सुखाचिया ॥५॥ 


केलें नाहीं मनीं तया घडे त्याग । उबगें उद्गेग नाहीं चित्तीं ॥१॥ 

देव चि हा जाणे अंतरींचा भाव । मिथ्या तो उपाव बाहय रंग ॥ध्रु.॥ 
त्यागिल्याचें ध्यान राहिलें अंतरीं । अवघी ते परी विटंबना ॥२॥ 
तुका ह्मणे आपआपण्यां विचारा । कोण हा दुसरा सांगे तुह्मां ॥३॥ 


हित व्हावें तरी दंभ दुरी ठेवा । चित्त शुध्द सेवा देवाची हे ॥१॥ 

आवडी विठ्ठल गाईजे एकांतीं । अलभ्य ते येती लाभ घरा ॥ध्रु.॥ 
आणीकां अंतरीं निदावी वसति | करावी हे शांती वासनेची ॥२॥ 
तुका ह्मणे बाण हा चि निर्वाणींचा । वाउगी हे वाचा वेचूं नये ॥३॥ 


हो कां नर अथवा नारी । ज्यांचा आवडता हरि ॥१॥ 
ते मज विठोबासमान । नमूं आवडी ते जन ।ध्रु.॥ 
ज्याचें अंतर निर्मळ । त्याचें सबाहय कोमळ ॥२॥ 
तुका ह्मणे भावें । जिव्हें प्रेम वोसंडावें ॥३॥ 


हरिची हरिकथा नावडे जया । अधम ह्मणतां तया वेळ लागे | 
मनुष्यदेहीं तया नाट लागलें । अघोर साधिलें कुंभपाक ॥१॥ 
कासया जन्मा आला तो पाषाण । जंत कां होऊन पडिला नाहीं| 
उपजे मरोनि वेळोवेळां भांड । परिलाज लंड न धरी कांहीं ॥ध्रु.॥ 
ऐसियाची माता कासया प्रसवली । वर नाहीं घातली मुखावरी। 
देवधर्मांविण तो हा चांडाळ नर । न साहे भूमि भार क्षणभरी ॥२॥ 
राम ह्मणतां तुझें काय वेचेल | कां हित आपुलें न विचारिसी । 
जन्मोजन्मींचा होईल नरकीं । तुका ह्मणे चुकी जरी यासी ॥३॥ 


उपेक्षिला येणें कोणी शरणागत । ऐसी नाहीं मात आईकिली ॥१॥ 
आतां काय ब्रीद सांडील आपुलें । ठायींचें धरिलें जाणोनियां ॥ध्रु.॥ 
माझ्या दोषासाटीं होइल पाठमोरा । ऐसा कोण पुरा भोग बळी ॥२॥ 
तुका ह्मणे रूप आमुच्या कैवारें । धरिलें गोजिरें चतुर्भुज ॥३॥ 


आवडीसारिखें संपादिलें सोंग । अनंत हें मग जालें नाम ॥१॥ 

कळे ऐशा वाटा रचिल्या सुलभा । दुर्गम या नभाचा ही साक्षी ॥ध्रु.॥ 
हातें जेवी एक मुखीं मागे घांस । माउली जयास तैसी बाळा ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझें ध्यान विटेंवरी । तैसी च गोजिरी दिसे मूर्ति ॥३॥ 


धन्य मी मानीन आपुलें संचित । राहिलीसे प्रीत तुझे नामीं ॥१॥ 
धन्य जालों आतां यासि संदेह नाहीं । न पडों या वाहीं काळा हातीं ॥ध्रु.॥ 
ब्रह्मरस करूं भोजन पंगती । संतांचे संगती सर्वकाळ ॥२॥ 


तुका ह्मणे पोट धालें चि न धाये । खादलें चि खायें आवडीने ॥३॥ 


आवडी न पुरे सेवितां न सरे । पडियेली धुरेसवें गांठी ॥१॥ 

न पुरे हा जन्म हें सुख सांटितां । पुढती ही आतां हें चि मागो ॥ध्रु.॥ 
मारगाची चिंता पालखी बैसतां । नाहीं उसंतितां कोसपेणी ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझी विठ्ठल माउली । जाणे ते लागली भूक तान ॥३॥ 


नाहीं त्रिभुवनीं सुख या समान । ह्मणऊनि मन स्थिरावले ॥१॥ 
धरियेलीं जीवीं पाउलें कोमळीं । केली एकावळी नाममाळा ॥ध्रु.॥ 
शीतळ होऊनियां पावलों विश्रांती । न साहे पुढती घाली चित्ता ॥२॥ 
तुका ह्मणे जाले सकळ सोहळे । पुरविले डोहळे पांडुरंगे ॥३॥ 


मायबापापुढें लाटिके लेंकरूं । तैसे बोल करूं कवतुकें ॥१॥ 
कृपावंता घालीं प्रेमपान्हारस । वोळली वोरसे पांडुरंग ॥ध्रु.॥ 
नाहीं धीर खुंटी जवळी हुंबरे । ठायीं च पाखर कवळिते ॥२॥ 
तुका ह्मणे मज होऊं नेदी सीण । कळों नेदी भिन्न आहे ऐसें ॥३॥ 


आठवों नेंदी आवडी आणीक । भरूनियां लोक तिन्ही राहे ॥१॥ 
मन धांवे तेथें तिचें चि दुभतें । संपूर्ण आइतें सर्वकाळ ॥ध्रु.॥ 

न लगे वोळावीं इंद्रियें धांवतां । ठाव नाहीं रिता उरों दिला ॥२॥ 
तुका ह्मणे समपाउलाचा खुंट । केला बळकट हालों नेदी ॥३॥ 


उत्तम घालावें आमुचिये मुखीं । निवारावें दुःखी होऊनि तें ॥१॥ 
न बैसे न वजे जवळूनि दुरी । मागें पुढें वारी घातपात ॥ध्रु.॥ 
नाहीं शंका असो भलतिये ठायीं । मावळले पाहीं द्वैताद्वैत ॥२॥ 
तुका ह्मणे भार घेतला विठ्ठलें । अंतरीं भरलें बाहय रूप ॥३॥ 


आह्यां अळंकार मुद्रांचे श्रृंगार । तुळसीचे हार वाहों कंठीं ॥१॥ 
लाडिके डिंगर पंढरिरायाचे । निरंतर वाचे नामघोष ॥ध्रु.॥ 

आह्यां आणिकांची चाड चि नाहीं । सर्व सुखें पायीं विठोबाच्या ॥२॥ 
तुका ह्मणे आह्मी नेघों या मुक्ती । एकविण चित्तीं दुजे नाहीं ॥३॥ 


चला पंढरीसी जाऊं । रखुमादेवीवरा पाहूं ॥१॥ 

डोळे निवतील कान । मना तेथें समाधान ॥ध्रु.॥ 

संतां महंतां होतील भेटी । आनंदें नाचों वाळवंटीं ॥२॥ 
तें तीर्थांचे माहेर | सर्वसुखाचें भांडार ॥३॥ 

जन्म नाहीं रे आणीक । तुका ह्मणे माझी भाक ॥४॥ 


पैल घरीं जाली चोरी । देहा करीं बोंब ॥१॥ 

हाबा हाबा करिसी काये । फिराऊनि नेटयां वायें ॥ध्रु.॥ 
सांडुनियां शुध्दी। निजलासी गेली बुध्दी ॥२॥ 

चोरीं तुझा काढला बुर । वेगळें भावा घातलें दूर ॥३॥ 
भलतियासी देसी वाव । लाहेसि तूं एवढा ठाव ॥४॥ 
तुका ह्मणे अझुनि तरी । उरलें तें जतन करीं ॥५॥ 


किती वेळा खादला दगा । अझून कां जागसी ना ॥१॥ 
लाज नाहीं हिंडतां गांवें । दुःख नवें नित्य नित्य ॥ध्रु.॥ 
सवें चोरा हातीं फांसे । देखतां कैसे न देखसी ॥२॥ 
तुका ह्मणे सांडिती वाट । तळपट करावया ॥३॥ 


मुदलामध्यें पडे तोटा । ऐसा खोटा उदीम ॥१॥ 
आणिकांची कां लाज नाहीं । आळसा जिहीं तजिलें ॥ध्रु.॥ 
एके सांते सरिखीं वित्ते । हानि हित वेगळालीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे हित धरा । नव्हे पुरा गांवढाळ ॥३॥ 


निरोप सांगतां । न धरीं भय न करीं चिंता ॥१॥ 

असो ज्याचें त्याचे त्याचे माथां । आपण करावी ते कथा ॥ध्रु.॥ 
उतरावा भार । किंवा न व्हावें सादर ॥२॥ 

तुका ह्मणे धाक । तया इह ना परलोक ॥३॥ 


शूरत्वासी मोल | नये कामा फिके बोल ॥१॥ 
केला न संडी कैवाड । जीवेंसाटीं तों हे होड ॥ध्रु.॥ 
धीर तो कारण | साहय होतो नारायण ॥२॥ 

तुका ह्मणे हरि । दासां रक्षितो निर्धारी ॥३॥ 


हरिच्या दासां भये । ऐसें बोलों तें ही नये ॥१॥ 
राहोनियां आड । उभा देव पुरवी कोड ॥ध्रु.॥ 
हरिच्या दासां चिंता। अघटित हे वार्ता ॥२॥ 
खावे ल्यावें द्यावें । तुका ह्मणे पुरवावें ॥३॥ 


दासां सर्व काळ । तेथें सुखाचे कल्लोळ ॥१॥ 

जेथें वसती हरिदास । पुण्य पिके पापा नास ॥ध्रु.॥ 
फिरे सुदर्शन । घेऊनियां नारायण ॥२॥ 

तुका ह्मणे घरीं । होय ह्मणियारा कामारी ॥३॥ 


आमचा स्वदेश । भुवनत्रयामध्यें वास ॥१॥ 
मायबापाचीं लाडकीं । कळों आलें हें लौकिकीं ॥ध्रु.॥ 
नाहीं निपराद । कोणां आह्यांमध्यें भेद ॥२॥ 
तुका ह्मणे मान । अवघें आमचें हें धन ॥३॥ 


काय ढोरापुढें घालूनि मिष्टान्न । खरा विलेपन चंदनाचें ॥१॥ 

नको नको देवा खळाची संगति । रस ज्या पंगती नाहीं कथे ॥ध्रु.॥ 
काय सेज बाज माकडा विलास । अळंकारा नास करुनी टाकी ॥२॥ 
तुका ह्मणे काय पाजूनि नवनीत । सर्पा विष थीत अमृताचे ॥३॥ 


आनंदें एकांतीं प्रेमे वोसंडत । घेऊं अगणित प्रेमसुख ॥१॥ 

गोप्य धन वारा लागों यास । पाहों नेदूं वास दुर्जनासी ॥ध्रु.॥ 

झणी दृष्टि लागे आवडीच्या रसा । सेवूं जिरे तैसा आपणासी ॥२॥ 
तुका ह्मणे हें बहु सकुमार । न साहावे भार वचनाचा ॥३॥ 


मोक्षपदें तुच्छ केलीं याकारणें । आह्यां जन्म घेणें युगायुगीं ॥१॥ 
विटे ऐसें सुख नव्हे भक्तिरस । पुडतीपुडती आस सेवावें हें ॥ध्रु.॥ 
देवा हातीं रूप धरविला आकार । नेदूं निराकार होऊं त्यासी ॥२॥ 
तुका ह्मणे चित्त निवांत राहिलें । ध्याई तीं पाउलें विटेवरि ॥३॥ 


नको बोलों भांडा । खीळ घालुन बैस तोंडा ॥१॥ 


ऐक विठोबाचे गुण | करीं सादर श्रवण ॥ध्रु.॥ 
प्रेमसुखा आड । काय वाजातें चाभाड ॥२॥ 
तुका ह्मणे हिता । कां रे नागवसी थीता ॥३॥ 


अति जालें उत्तम वेश्येचें लावण्य । परि ते सवासीण न ह्मणावी ॥१॥ 
उचित अनुचित केले ठाया ठाव । गुणां मोल वाव थोरपण ॥ध्रु.॥ 
शूरत्वावांचूनि शूरांमाजी ठाव । नाहीं आयुर्भाव आणिलिया ॥२॥ 
तुका ह्मणे सोंग पोटाचे उपाय । कारण कमाईविण नाहीं ॥३॥ 


शूरां साजती हतियारें । गांढयां हासतील पोरें ॥१॥ 
काय केली विटंबण । मोतीं नासिकावांचून ॥ध्रु.॥ 
पतिव्रते रूप साजे। सिंदळ काजळ लेतां लाजे ॥२॥ 
दासी पत्नी सुता । नव्हे सरी एक पिता ॥३॥ 

मान बुध्दिवंतां | थोर न मनिती पिता ॥४॥ 

तुका ह्मणे तरी । आंत शुध्द दंडे वरी ॥५॥ 


काय केलें जळचरीं । ढीवर त्यांच्या घातावरी ॥१॥ 
हा तों ठायींचा विचार । आहे यातिवैराकार ॥ध्रु.॥ 
श्वापदातें वधी । निरपराधें पारधी ॥२॥ 

तुका ह्मणे खळ । संतां पीडिती चांडाळ ॥३॥ 


वाइटानें भलें । हीने दाविलें चांगलें ॥१॥ 
एकाविण एका । कैचें मोल होतें फुका ॥ध्रु.॥ 

विषें दाविलें अमृत । कडू गोड घातें हित ॥२॥ 
काळिमेनें ज्योती । दिवस कळों आला राती ॥३॥ 
उंच निंच गारा । हिरा परिस मोहरा ॥४॥ 

तुका ह्मणे भले । ऐसे नष्टांनीं कळले ॥५॥ 


असो खळ ऐसे फार । आह्यां त्यांचे उपकार ॥१॥ 

करिती पातकांची धुनी । मोल न घेतां साबनीं ॥ध्रु.॥ 
फुकाचे मजुर। ओझें वागविती भार ॥२॥ 

पार उतरुन ह्मणे तुका । आह्यां आपण जाती नरका ॥३॥ 


संत पंढरीस जाती । निरोप धाडीं तया हातीं ॥१॥ 
माझा न पडावा विसर । तुका विनवितो किंकर ॥ध्रु.॥ 
केरसुणी महाद्वारी । ते मी असें निरंतरीं ॥२॥ 

तुमचे पायीं पाइतन । मोचे माझे तन मन ॥३॥ 
तांबुलाची पिकधरणी । ते मी असें मुख पसरूनि ॥४॥ 
तुमची इष्टा पंढरीराया । ते सारसुबी माझी काया ॥५॥ 
लागती पादुका । ते मी तळील मृत्तिका ॥६॥ 

तुका ह्मणे पंढरिनाथा। दुर्जे न धरावें सर्वथा ॥७॥ 


इच्छेचे पाहिलें । डोळीं अंतीं मोकलिलें ॥१॥ 

यांचा विश्वास तो काई । ऐसें विचारूनि पाहीं ॥ध्रु.॥ 
सुगंध अभ्यंगें पाळितां । केश फिरले जाणतां ॥२॥ 
पिंड पाळितां ओसरे । अवघी घेऊनि मागें सरे ॥३॥ 
करितां उपचार । कोणां नाहीं उपकार ॥४॥ 

अल्प जीवन करीं । तुका ह्मणे साधीं हरी ॥५॥ 


यज्ञनिमित्त तें शरिरासी बंधन । कां रे तृष्णा वांयांविण वाढविली ॥१॥ 
नव्हे ते भक्ति परलोकसाधन । विषयांनीं बंधन केलें तुज ॥ध्रु.॥ 

आशा धरूनि फळाची । तीथाअ व्रतीं मुक्ति कैँंचि ॥२॥ 

तुका ह्मणे सिणसी वांया । शरण न वजतां पंढरिराया ॥३॥ 


संध्या कर्म ध्यान जप तप अनुष्ठान । अवघें घडे नाम उच्चारितां | 

न वेचे मोल कांहीं लागती न सायास | तरी कां आळस करिसी झणी ॥१॥ 
ऐसें हे सार कां नेघेसी फुकाचें । काय तुझें वेचे मोल तया ॥ध्रु.॥ 

पुत्रस्नेहे शोक करी अजामेळ । तंव तो कृपाळ जवळी उभा । 

अनाथांच्या नाथें घातला विमानीं । नेला उचलूनि परलोका ॥२॥ 
अंतकाळीं गणिका पक्षियाच्या छंदें । राम राम उच्चारिलें । 

तंव त्या दिनानाथा कृपा आली । त्यानें तयेसी वैकुंठा नेलें ॥३॥ 

अवचिता नाम आलिया हे गती । चिंतितां चित्तीं जवळी असे | 

तुका ह्मणे भावें स्मरा राम राम । कोण जाणे तये दशे ॥४॥ 


दुष्टाचें चित्त न भिन्ने अंतरीं । जरी जन्मवरी उपदेशिला। 


पालथे घागरी घातलें जीवन । न धरी च जाण तें ही त्याला ॥१॥ 
जन्मा येउनि तेणें पतन चि साधिलें । तमोगुणें व्यापिलें जया नरा। 
जळो जळो हें त्याचें ज्यालेपण । कासया हे आलें संवसारा ॥ध्रु.॥ 
पाषाण जीवनीं असतां कल्पवरी । पाहातां अंतरीं कोरडा तो। 
कुचर मुग नये चि पाका । पाहातां सारिखा होता तैसा ॥२॥ 

तुका ह्मणे असे उपाय सकळां । न चले या खळा प्रेत्न कांहीं । 
ह्मणऊनि संग न करितां भला । धरितां अबोला सर्व हित ॥३॥ 


कासियानें पूजा करूं केशीराजा | हा चि संदेह माझा फेडीं आतां ॥१॥ 
उदकें न्हाणूं तरी स्वरूप तुझें । तेथें काय माझें वेचे देवा ॥ध्रु.॥ 

गंधाचा सुगंध पुष्पाचा परिमळ । तेथें मी दुर्बळ काय करूं ॥२॥ 
फळदाता तूंच तांबोल अक्षता । तरी काय आतां वाहों तुज ॥३॥ 

वाहूं दक्षिणा जरी धातु नारायण | ब्रह्म तें चि अन्न दुजें काई ॥४॥ 
गातां तूं ओंकार टाळी नादेश्वर । नाचावया थार नाहीं कोठें ॥५॥ 
तुका ह्मणें मज अवघें तुझें नाम । धूप दीप रामकृष्णहरि ॥६॥ 


गातां आइकतां कांटाळा जो करी । वास त्या अघोरीं कुंभपाकीं ॥१॥ 
रागें यमधर्म जाचविती तया । तु दिलें कासया मुख कान ॥ध्रु.॥ 
विषयांच्या सुखें अखंड जगासी । न वजे एकादशी जागरणा ॥२॥ 
वेचूनियां द्रव्य सेवी मद्यपान । नाहीं दिलें अन्न अतीतासी ॥३॥ 
तीर्थाटण नाहीं केले उपकार । पाळिलें शरीर पुष्ट लोभे ॥४॥ 

तुका ह्मणे मग केला साहे दंड । नाइकती लंड सांगितलें ॥५॥ 


तुझें ह्मणवितां काय नास जाला । ऐकें बा विठ्ठला कीर्ती तुझी ॥१॥ 
परी तुज नाहीं आमचे उपकार । नामरूपा थार केलियाचे ॥ध्रु.॥ 
समूळीं संसार केला देशधडी | सांडिली आवडी ममतेची ॥२॥ 
लोभ दंभ काम क्रोध अहंकार । यांसी नाहीं थार ऐसें केलें ॥३॥ 
मृत्तिका पाषाण तैसें केलें धन । आपले ते कोण पर नेणों ॥४॥ 
तुका ह्मणे जालों देहासी उदार । आणीक विचार काय तेथें ॥५॥ 


जाऊनियां तीर्था काय तुवां केलें । चर्म प्रक्षाळिलें वरी वरीं ॥१॥ 
अंतरींचें शुध्द कासयानें जालें । भूषण तों केलें आपणया ॥ध्रु.॥ 
इंद्रावण फळ घोळिलें साकरा । भीतरील थारा मोडे चि ना ॥२॥ 


तुका ह्मणे नाहीं शांति क्षमा दया । तोंवरी कासया का£>फ्दां तुह्ली ॥३॥ 


बैसोनि निवांत शुध्द करीं चित्त । तया सुखा अंतपार नाहीं ॥१॥ 
येऊनि अंतरीं राहील गोपाळ । सायासारचें फळ बैसलिया ॥ध्रु.॥ 
राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारि । मंत्र हा उच्चारी वेळोवेळां ॥२॥ 
तुका ह्मणे ऐसें देईन मी दिव्य । जरी होइल भाव एकविध ॥३॥ 


धन्य पुंडलिका बहु बरें केलें । निधान आणिलें पंढरिये ॥१॥ 

न पवीजे केल्या तपांचिया रासी । तें जनलोकांसी दाखविलें ॥ध्रु.॥ 
सर्वोत्तम तीर्थ क्षेत्र आणि देव । शास्त्रांनी हा भाव निवडिला ॥२॥ 
विष्णुपद गया रामधाम काशी । अवघीं पायांपाशीं विठोबाच्या ॥३॥ 
तुका ह्मणे मोक्ष देखिल्या कळस | तात्काळ या नास अहंकाराचा ॥४॥ 


धन्य ते पंढरी धन्य भीमातीर । आणियेलें सार पुंडलिकें ॥१॥ 
धन्य तो हि लोक अवघा दैवांचा । सुकाळ प्रेमाचा घरोघरीं ॥ध्रु.॥ 
धन्य ते ही भूमी धन्य तरुवर | धन्य ते सुरवर तीर्थरूप ॥२॥ 
धन्य त्या नरनारी मुखीं नाम ध्यान । आनंदें भवन गर्जतसे ॥३॥ 
धन्य पशु पक्षी कीटक पाषाण । अवघा नारायण अवतरला ॥४॥ 
तुका ह्मणे धन्य संसारातें आलीं । हरिरंगीं रंगलीं सर्वभावे ॥५॥ 


मायबाप करिती चिंता । पोर नाइके सांगतां ॥१॥ 
नको जाऊं देउळासी । नेतो बागुल लोकांसी ॥ध्रु.॥ 
कर्णद्वारें पुराणिक। भुलवी शब्दे लावी भीक ॥२॥ 
वैष्णवां संगती । हातीं पडलीं नेणों किती ॥३॥ 

आह्यां कैंचा मग । करिसी उघडियांचा संग ॥४॥ 
तुका ह्मणे जाणें नरका । त्यांचा उपदेश आइका ॥५॥ 


मन माझें चपळ न राहे निश्चळ । घडी एकी पळ स्थिर नाहीं ॥१॥ 
आतां तूं उदास नव्हें नारायणा | धांवें मज दीना गांजियेलें ॥ध्रु.॥ 
धांव घालीं पुढें इंद्रियांचे ओढी । केलें तडातडी चित्त माझें ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझा न चले सायास । राहिलों हे आस धरुनी तुझी ॥३॥ 


मागतियाचे दोनि च कर । अमित भांडार दातियाचें ॥१॥ 

काय करूं आतां कासयांत भरूं | हा मज विचारु पडियेला ॥ध्रु.॥ 
एकें सांटवणें प्रेमे वोसंडलीं । जिव्हा हे भागली करितां माप ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां आहे तेथें असो । अंखुनियां बैसों पायांपाशीं ॥३॥ 


जिचें पीडे बाळ । प्राण तयेचा विकळ ॥१॥ 

ऐसा मातेचा स्वभाव । सूत्र दोरी एक जीव ॥ध्रु.॥ 
सुखाची विश्रांती । उमटे मातेचिये चित्तीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे संत । तुह्ली बहु कृपावंत ॥३॥ 


यावें माहेरास । हे च सर्वकाळ आस ॥१॥ 

घ्यावी उच्छिष्टाची धणी । तीर्थ इच्छी पायवणी ॥ध्रु.॥ 
भोग उभा आड । आहे तोंवरी च नाड ॥२॥ 

तुका ह्मणे देवें । माझें सिध्दी पाववावें ॥३॥ 


लेंकराचें हित । वाहे माउलीचे चित्त ॥१॥ 

ऐसी कळवळयाची जाती । करी लाभेंविण प्रीती ॥ध्रु.॥ 
पोटीं भार वाहे। त्याचें सर्वस्व ही साहे ॥२॥ 

तुका ह्मणे माझें । तैसे तुह्या संता ओझें ॥३॥ 


आह्मां गांजी जन । तरि कां मेला नारायण ॥१॥ 
जालों पोरटीं निढळें । नाहीं ठाव बुड आळें ॥ध्रु.॥ 
आह्लीं जना भ्यावें। तरि कां न लाजिजे देवें ॥२॥ 
तुका ह्मणे देश । जाला देवाविण ओस ॥३॥ 


तुह्ली पाय संतीं । माझे ठेवियेले चित्तीं ॥१॥ 

आतां बाधूं न सके काळ । जालीं विषम शीतळ ॥ध्रु.॥ 
भय नाहीं मनीं । देव वसे घरीं रानीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे भये । आतां स्वप्नीं ही नये ॥३॥ 


काळाचे ही काळ । आह्ली विठोबाचे लडिवाळ ॥१॥ 
करूं सत्ता सर्वां ठायी । वसों निकटवासें पायीं ॥ध्रु.॥ 


ऐसी कोणाची वैखरी । वदे आमुचे समोरी ॥२॥ 
तुका ह्मणे बाण । हातीं हरिनाम तीक्षण ॥३॥ 


जन्मा येऊन उदार जाला । उध्दार केला वंशाचा । मेळवूनि धन मेळवी माती । सदा विपत्ती भोगीतसे ॥१॥ 
नाम घेतां न मिळे अन्न । नव्हे कारण देखिलिया । धर्म करितां ऐके कानीं । बांधे निजोनि डोकियासी ॥ध्रु.॥ 
घरा व्याही पाहुणा आला । ह्मणे त्याला बरें नाहीं । तुमचे गावीं वैद्य आहे । बैसोनि काय प्रयोजन ॥२॥ 
उजवूं किती होतिल पोरें । मरतां बरें ह्मणे यांसी । ह्मणऊनि देवा नवस करी । दावी घरींहुनि बोर्ने ॥३॥ 
पर्वकाळीं भट घरासी आला । बोंब घाला ह्मणे पोरां । तुमचा उणा होईल वांटा । काळ पिठासी आला ॥४॥ 
दाढी करितां अडका गेला । घरांत आला बाइलेपें । ह्मणे आतां उगवीं मोडी । डोई बोडीं आपुली ॥५॥ 

तीर्थ स्वप्नीं नेणें गंगा । पूजन लिंगा गांविंचिया । आडकुनि दार बैसे दारीं। आल्या घर ह्मणे ओस ॥६॥ 
तुका ह्मणे ऐसे आहेत गा हरी। या ही तारीं जीवांसी । माझ्या भय वाटे चित्तीं । नरका जाती ह्मणोनि ॥७॥ 


जाणे वर्तमान । परि तें न वारे त्याच्याने ॥१॥ 

तो ही कारणांचा दास । देव ह्मणवितां पावे नास ॥ध्रु.॥ 
वेची अनुष्ठान। सिध्दी कराया प्रसन्न ॥२॥ 

तुका ह्मणे त्याचें । मुदल गेलें हाटवेचें ॥३॥ 


घातला दुकान । पढीये तैसा आहे वान ॥१॥ 
आही भांडारी देवाचे । द्यावें घ्यावें माप वाचे ॥ध्रु.॥ 
उगवूं जाणों मोडी । जाली नव्हे त्याची जोडी ॥२॥ 
तुका ह्मणे पुडी । मोल तैसी खरी कुडी ॥३॥ 


सादाविलें एका । सरें अवघियां लोकां ॥१॥ 
आतां आवडीचे हातीं । भेद नाहीं ये पंगती ॥ध्रु.॥ 
मोकळी च पोतीं । नाहीं पुसायाची गुंती ॥२॥ 
तुका ह्मणे बरा । आहे ढसाळ वेव्हारा ॥३॥ 


तडामोडी करा । परि उत्तम तें भरा ॥१॥ 

जेणें खंडे एके खेपे । जाय तेथें लाभे वोपे ॥ध्रु.॥ 
दाविल्या सारिखें । मागे नसावें पारिखें ॥२॥ 
मागें पुढें क्ण । तुका ह्मणे फिटे हीण ॥३॥ 


नसावें ओशाळ । मग मानिती सकळ ॥१॥ 

जाय तेथें पावे मान | चाले बोलिलें वचन ॥ध्रु.॥ 
राहों नेदी बाकी । दान ज्याचें त्यासी टाकी ॥२॥ 
होवा वाटे जना । तुका ह्मणे साटीं गुणां ॥३॥ 


अनघडसिध्दाच्या शब्देंकरून रामेश्वरभटाच्या शरीरीं दाह जाला तो ज्यानें शमला तो अभंग ॥ ॥ 


चित्त शुध्द तरी शत्रु मित्र होती । व्याघ्र हे न खाती सर्प तया ॥१॥ 
विष तें अमृत अघातें हित । अकर्तव्य नीत होय त्यासी ॥ध्रु.॥ 
दुःख तें देईल सर्व सुख फळ । होतील शीतळ अग्निज्वाळा ॥२॥ 
आवडेल जीवां जीवाचे परी । सकळां अंतरीं एक भाव ॥३॥ 

तुका ह्मणे कृपा केली नारायणें । जाणियेते येणें अनुभवे ॥४॥ 


लाज वाटे मज मानिती हे लोक । हें तों नाहीं एक माझे अंगी ॥१॥ 
मजुनि झिजलों मापाचिया परी | जाळावी हे थोरी लाभाविण ॥ध्रु.॥ 
कोमळ कंटक तीक्षण अगरीं । पोचट ते वरी अंगकांति ॥२॥ 
चित्रींचे लेप श्रुंगारिलें निकें । जीवेंविण फिकें रूप त्यार्चे ॥३॥ 

तुका ह्मणे दिसें वांयां गेलों देवा । अनुभव ठावा नाहीं तेणें ॥४॥ 


बोलविसी माझें मुख । परी या जना वाटे दुःख ॥१॥ 
जया जयाची आवडी । तया लागीं तें चरफडी ॥ध्रु.॥ 
कठीण देतां काढा । जल्पे रोगी मेळवी दाढा ॥२॥ 
खाऊं नये तें चि मागे । निवारितां रडों लागे ॥३॥ 
वैद्या भीड काय । अतित्याई जीवें जाय ॥४॥ 

नये भिडा सांगों आन । पथ्य औषधाकारण ॥५॥ 
धन माया पुत्र दारा | हे तों आवडी नरका थारा ॥६॥ 
तुका ह्मणे यांत । आवडे ते करा मात ॥७॥ 


पतिव्रते आनंद मनीं । सिंदळ खोंचे व्यभिचारवचनीं ॥१॥ 
जळो वर्म लागो आगी । शुध्दपण भलें जगीं ॥ध्रु.॥ 

सुख पुराणीं आचारशीळा । दुःख वाटे अनर्गळा ॥२॥ 
शूरा उल्हास अंगीं । गांढया मरण ते प्रसंगीं ॥३॥ 

शुध्द सोनें उजळे अगी । हीन काळें धांवे रंगीं ॥४॥ 

तुका ह्मणे तो चि हिरा । घनघायें निवडे पुरा ॥५॥ 


चालिती आड वाटा । आणिकां द्राविती जे नीटा ॥१॥ 

न मनीं तयांचे उपकार । नाहीं जोडा तो गंव्हार ॥ध्रु.॥ 
विष सेवूनि वारी मागें । प्राण जातां जेणें संगें ॥२॥ 

बुडतां हाक मारी । ठाव नाहीं आणिकां वारी ॥३॥ 

तुका ह्मणे न करीं हिंका । गुण घेऊन अवगुण टाका ॥४॥ 


कुळींचे दैवत ज्याचें पंढरीनाथ । होईन दासीसुत त्याचे घरीं ॥१॥ 

शुध्द यातिकुळवर्णा चाड नाहीं । करीं भलते ठायीं दास तुझा ॥ध्रु.॥ 
पंढरीस कोणी जाती वारेकरी । होईन त्यांचे घरीं पशुयाति ॥२॥ 
विठ्ठलचिंतन दिवसरात्रीं ध्यान । होईन पायतन त्याचे पायीं ॥३॥ 
तुळसीवृंदावन जयाचे अंगणीं । होइन केरसुणी त्याचे घरीं ॥४॥ 

तुका ह्मणे हा चि भाव माझ्या चित्तीं । नाहीं आणिकां गती चाड मज ॥५॥ 


अवघिया चाडा कुंटित करूनि । लावीं आपुली च गोडी । आशा मनसा तृष्णा कल्पना | 

करूनियां देशधडी । मीतूंपणापासाव गुंतलों । मिथ्या संकल्प तो माझा तोडीं । 

तुझिये चरणीं माझे दोन्ही पक्ष । अवघी करुनि दाखवीं पिंडी रे रे ॥१॥ 

माझें साच काय केलें मृगजळ । वर्णा याती कुळ अभिमान । कुमारी भातुकें खेळती कवतुकें । काय त्यांचें साचपण ॥ 
ध्रु.॥ 

वेगळाल्या भावें चित्ता तडातोडी । केलों देशधडी मायाजाळें । गोत वित्त माय बाप बहिणी सुत । 
बंधुवर्ग माझीं बाळें | एका एक न धरी संबंध पुरलिया । पातलिया जवळी काळें । 

जाणोनियां त्याग सर्वस्वे केला। सांभाळीं आपुलें जाळें ॥२॥ 

एकां जवळी धरी आणिकां अंतरीं । तीं काय सोयरीं नव्हतीं माझीं । एकांचे पाळण एकांसी भांडण | 
चाड कवणिये काजीं । अधिक असे उणें कवण कवण्या गुणें । हे माव न कळे चि तुझी । 

ह्मणोनि चिंतनीं राहिलों श्रीपती। तुका ह्मणे भाक माझी ॥३॥ 


आणिकां छळावया जालासी शाहाणा । स्वहिता घातले खानें । आडिके पैके करूनि सायास । 
कृपणें सांचलें धन। न जिरे क्षीर श्वानासी भक्षितां । याती तयाचा गुण । 

तारुण्यदशे अधम मातला । दवडी हात पाय कान ॥१॥ 

काय जालें यांस वांयां कां ठकले । हातीं सांपडलें टाकीतसे । 

घेउनि स्फटिकमणी टाकी चिंतामणी । नागवले आपुले इच्छे ॥ध्रु.॥ 

सिध्दीं सेविलें सेविती अधम । पात्रासारिखे फळ । सिंपिला मोतीं जन्मलें स्वाती । 

वरुषलें सर्वत्र जळ । कापुस पट नये चि कारणा । तयास पातला काळ । 


तें चि भुजंगे धरिले कंठीं । मा विष जालें त्याची गरळ ॥२॥ 

भक्षूनि मिष्टान्न घृतसाकर । सहित सोलुनि केळें । घालुनियां घसां अंगोळिया। 
हाते वांत करू बळें । कुंथावयाची आवडी बोंबा । उन्हवणी रडवी बाळें । 
तुका ह्मणे जे जैसें करिती । ते पवती तैसीं च फळें ॥३॥ 


चंदनाचे गांवीं सर्पाच्या वसति । भोगिते ते होती द्रीपांतरीं ॥१॥ 
एका ओझें एका लाभ घडे देवा । संचिताचा ठेवा वेगळाला ॥ध्रु.॥ 
क्षीराची वसति अशुध्द सेवावें । जवळी तें जावें भोगें दुरी ॥२॥ 
तुका ह्मणे ऐसी बुध्दि ज्याची जड । त्याहुनि दगड बरे देवा ॥३॥ 


तुज दिलें आतां करीं यत्न याचा । जीवाभाव-वाचाकायामन ॥१॥ 
भागलों दातारा सीण जाला भारी । आतां मज तारीं शरणागता ॥ध्रु.॥ 
नेणतां सोसिली तयाची आटणी । नव्हतां ही कोणी कांहीं माझी ॥२॥ 
वर्म नेणें दिशा हिंडती मोकट । इंद्रियें सुनाट दाही दिशा ॥३॥ 
वेरझारीफेरा सिणलों सायासीं । आतां हृषीकेशी अंगिकारीं ॥४॥ 
तुका ह्मणे मन इंद्रियांचे सोई । धांवे यासी काई करूं आतां ॥५॥ 


स्वयें पाक करी । संशय तो चि धरी । संदेहसागरीं। आणीक परी बुडती ॥१॥ 

जाणे विरळा एक । जालें तेथींचे हें सुख। देखिले बहुतेक । पुसतां वाट चुकले ॥ध्रु.॥ 

तो चि जाणे सोंवळें । शोधी विकल्पाचीं मुळें । नाचती पाल्हाळें । जे विटाळे कोंडिले ॥२॥ 
तो चि साधी संधी । सावध त्रिकाळ जो बुध्दी । संदेहाचा संधी। वेठी आणि करियेले ॥३॥ 
अखंड ते ध्यान । समबुध्दि समाधान । सोंग वांयांविण । ते झांकून बैसती ॥४॥ 

करणें जयासाटीं । जो नातुडे कवणे आटी । तुका ह्मणे साटी । चित्तवित्तेंवांचूनि ॥५॥ 


माझिया संचिता । दृढ देखोनि बळिवंता । पळसी पंढरिनाथा । भेणे आतां तयाच्या ॥१॥ 

तरि मज कळलासी । नव्हतां भेटी जाणीवेसी । एक संपादिसी । मान करिसी लोकांत ॥ध्रु.॥ 

तरि हें प्रारध जी गाढें । कांहीं न चले तयापुढें । काय तुज म्यां कोंडें । रें सांकडे घालावें ॥२॥ 
भोगधीपति क्रियमाण । तें तुज नांगवे अजून। तरि का वांयांविण । तुज म्यां सीण करावा ॥३॥ 

तुज नव्हतां माझें कांहीं । परि मी न संडीं भक्तिसोई । हो कां भलत्या ठायीं । कुळीं जन्म भलतैसा ॥४॥ 
तूं भितोसि माझिया दोषा । कांहीं मागणें ते आशा । तुका ह्मणे ऐसा । कांहीं न धरीं संकोच ॥५॥ 


लोकमान देहसुख । संपत्तिउपभोग अनेक । विटंबना दुःख । तुझिये भेटीवांचूनि ॥१॥ 


तरी मज ये भेट ये भेट । काय ठाकलासी नीट । थोर पुण्यें वीट । तुज दैवें चि लाधली ॥ध्रु.॥ 

काय ब्रह्मज्ञान करूं कोरडें । रितें मावेचें मापाडें । भेटीविण कुडें । तुझिये अवघें मज वाटे ॥२॥ आत्मस्थितीचा विचार 
। काय करूं हा सध्दार। न देखतां धीर । चतुर्भुज मज नाहीं ।॥ 

रिध्दीसिध्दी काय करूं । अथवा अगम्य विचारू । भेटीविण भारु | तुझिये वाटे मज यांचा ॥४॥ 

तुजवांचूनि कांहीं व्हावें । ऐसें नको माझिया जीवें। तुका ह्मणे द्यावें | दरुषण पायांचें ॥५॥ 


तुझा ह्मणवून तुज नेणें । ऐसें काय माझें जिणें॥१॥ 
तरि मज कवणाचा आधार । करोनियां राहों धीर ॥ध्रु.॥ 
काय शब्दीं चि ऐकिला । भेटी नव्हतां गा विठ्ठला ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां । अभय देई पंढरिनाथा ॥३॥ 


उध्दवअक्रूरासी । आणीक व्यासआंबक्रषषी । रुक्मांगदाप्रल्हादासी । दाविलें तें दाखवीं ॥१॥ 
तरि मी पाहेन पाहेन। तुझे श्रीमुखचरण । उताविळ मन । तयाकारणें तेथें ॥ध्रु.॥ 
जनकश्रुतदेवा करीं । कैसा शोभलासी हरी । विदुराच्या घरीं । कण्या धरी कवतुकें ॥२॥ 
पांडवा अकांतीं । तेथें पावसी स्मरती । घातलें द्रौपदी । यागीं बिरडें चोळीचें ॥३॥ 

करी गोपीचें कवतुक । गाईगोपाळांसी सुख । दावीं तें चि मुख । दृष्टी माझ्या आपुलें ॥४॥ 
तरि तूं अनाथाचा दाता | मागतियां शरणागतां । तुका ह्यणें आतां। कोड पुरवीं हें माझें ॥५॥ 


मागता भिकारी जालों तुझे द्वारीं । देई मज हरी कृपादान ॥१॥ 


प्रेम प्रीति नाम उचित करावें । भावें संचरावें हृदयामाजी ॥ध्रु.॥ 
सर्वभावे शरण आलों पांडुरंगा । कृपाळु तूं जगामाजी एक ॥२॥ 
तापत्रयें माझी तापविली काया । शीतळ व्हावया पाय तुझे ॥३॥ 
संबंधीं जनवाद पीडलों परोपरी । अंतरलों दुरी तुजसी तेणें ॥४॥ 
तुका ह्मणे आतां तुझा शरणागता । करावें सनाथ मायबापा ॥५॥ 


भाव नाहीं काय मुद्रा वाणी । बैसे बगळा निश्चळ ध्यानीं ॥१॥ 
न मनी नाम न मनी त्यासी । वाचाळ शब्द पिटी भासी ॥ध्रु.॥ 
नाहीं चाड देवाची कांहीं । छळणें टोके तस्करघाई ॥२॥ 
तुका ह्मणे त्याचा संग । नको शब्द स्पर्शअंग ॥३॥ 


दिनदिन शंका वाटे । आयुष्य नेणवतां गाढें ॥१॥ 
कैसीं भुललीं बापुडीं । दंबविषयांचे सांकडीं ॥ध्रु.॥ 


विसरला मरण। त्याची नाहीं आठवण ॥२॥ 
देखत देखत पाहीं । तुका ह्मणे आठव नाहीं ॥३॥ 


माझें मज आतां न देखें निरसतां । ह्ृणऊन आधार केला । संसाराची आस सांडुनि लौकिक । 
जीव भाव तुज दिला । नव्हतीं माझीं कोणी मी कवणांचा | अर्थ मोहो सांडवला । 
तारीं मारी करीं भलतें दातारा । होऊन तुझा आतां ठेलों रे ॥१॥ 

असो माझें कोडें तुज हे सांकडें । मी असेन निवाडें सुखरूप । 

बाळकासी चिंता काय पोटवेथा । जया शिरीं मायबाप ॥ध्रु.॥ 

पापपुण्यें श्रुति आटिल्या। शास्त्रांस न लगे चि ठाव । 

विधिनिषिधें गोविलीं पुराणें वेदांसी तो अहंभाव । 

ओंकाराचें मूळ व्यापिले माया । तेथें न धरे च भाव । 

ह्मणऊन काबाड सांडिलें उपसतां । धरिलें तुझें चि नांव ॥२॥ 

तनमनइंद्रियें ठेवूनि राहिलों । सर्व आशा तुझे पायीं । तप तीर्थ दान करवूं कवणा । 
हातीं अधीन तें मज काई । आहिक्यें परत्रें चाड नाहीं सर्वथा । जन्म सदा मज देहीं । 
मायामोहपाश करीं विष तैसें । तुका ह्मणे माझ्याठायीं ॥३॥ 


तुझें नाम गोड नाम गोड । पुरे कोड सकळ ही ॥१॥ 
रसना येरां रसां विटे । घेतां घोट अधिक हें ॥ध्रु.॥ 
आणिकां रसें मरण गांठी । येणें तुटी संसारें ॥२॥ 
तुका ह्मणे आहार जाला। हा विठ्ठला आह्यांसी ॥३॥ 


धालों सुखें ढेकर देऊं । उमटे जेवूं तोंवरी ॥१॥ 

क्रीडा करूं निरांजनीं । न पुरे धणी हरिसवें ॥ध्रु.॥ 

अवघे खेळों अवघ्यामधीं । डाई न पडों ऐसी बुध्दि ॥२॥ 
तुका ह्मणे वांचवीत। आह्यां सत्ता समर्थ ॥३॥ 


एकल्या नव्हे खेळ चांग । धरिला संग ह्मणऊनि॥१॥ 
उमटे तेव्हां कळे नाद । भेदाभेद निवडेना ॥ध्रु.॥ 
दुसरा परी एक ऐसा । वजे रिसा निकुरें ही ॥२॥ 
तुका ह्मणे कळत्यां कळे । येर खेळे खेळ ह्यूण ॥३॥ 


बोलविले जेणें । तो चि याचें गुहय जाणे ॥१॥ 


मी तों काबाडाचा धनी । जेवूं मागावें थिंकोनि ॥ध्रु.॥ 
मजुराच्या हातें । माप जालें गेलें रिते ॥२॥ 

जाला पुरविता । पांडुरंग माझा पिता॥३॥ 
मायबापासवें । बाळें कौतुकें खेळावें ॥४॥ 

जैसा करिती धंदा । तैसा पडोनियां छंदा ॥५॥ 
त्याच्या साच गाई हसी । येणें खेळावे मातीशीं ॥६॥ 
तुका ह्मणे बोल । माझा बोलतो विठ्ठल ॥७॥ 


कां हो तुह्यी माझी वदविली वाणी । नेदा हे निवडूनि पांडुरंगा ॥१॥ 
आणीक म्यां कोणां पुसावा विचार । मुळीं संवसार दुराविला ॥ध्रु.॥ 
स्वामिसेवा ह्यूण घेतली पदरीं । सांगितलें करीं कारण तें ॥२॥ 
तुका ह्मणें नाहीं शिकविलें जेणें । तो याच्या वचर्ने उगा राहे ॥३॥ 


सेवकासी आज्ञा स्वामीची प्रमाण । जोंवरी हा प्राण जाय त्याचा ॥१॥ 
आणिकांचा धाक न धरावा मनीं । निरोपावचनीं टळों नये ॥ध्रु.॥ 
समय सांभाळूनि आगळे उत्तर । द्यावे भेदी वज़ तपायरी ॥२॥ 

तुका ह्मणे तरी ह्मणवावें सेवक । खादलें तें हाक अन्न होय ॥३॥ 


नये पुसों आज्ञा केली एकसरें । आह्यांसी दुसरें आतां नाहीं ॥१॥ 
ज्याचें तो बळिवंत सर्व निवारिता । आह्यां काय चिंता करणें लागें ॥ध्रु.॥ 
बुध्दीचा जनिता विश्‍वाचा व्यापक । काय नाहीं एक अंगीं तया ॥२॥ 
तुका ह्मणे मज होईल वारिता | तरी काय सत्ता नाहीं हातीं ॥३॥ 


बळिवंत आह्मी समर्थाचे दास । घातली या कास कळिकाळासी ॥१॥ 
तेथें मानसाचा कोण आला पाड । उलंघोनि जड गेलों आधीं ॥ध्रु.॥ 
संसाराचे बळी साधिलें निधान । मारिले दुर्जन षडवर्ग ॥२॥ 

तुका ह्मणे एक उरला धरिता ठाव । येर केले वाव तृणवत ॥३॥ 


एका गावें आह्णीं विठोबाचे नाम । आणिकांपें काम नाहीं आतां ॥१॥ 
मोडूनियां वाटा सूक्षम सगर । केला राज्यभार चाले ऐसा ॥ध्रु.॥ 
लावूनि मृदांग टाळश्रुतिघोष । सेवू ब्रह्मरस आवडीनें ॥२॥ 

तुका ह्मणे महापातकी पतित । ऐसियांचे हित हेळामात्रें ॥३॥ 


वाचाचापल्ये बहु जालों कुशळ । नाहीं बीजमूळ हाता आलें ॥१॥ 
ह्मणोनि पंढरिराया दुखी होतें मन । अंतरींचे कोण जाणे माझें ॥ध्रु.॥ 
पूज्य जालों अंगा आला अभिमान । पुढील कारण खोळंबलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे खूण न कळे चि निरुती। सांपडलों हातीं अहंकाराचे ॥३॥ 


आतां काढाकाढी करीं बा पंढरिराया | नाहीं तरी वांयां गेलों दास ॥१॥ 
जाणतां बैसलों दगडाचे नावे । तिचा धर्म घ्यावे प्राण हा चि ॥ध्रु.॥ 
मनाचा स्वभाव इंद्रियांचे ओढी । पतनाचे जोडी वरी हांव ॥२॥ 

तुका ह्मणे जाली अंधळयाची परी । आतां मज हरी वाट दावीं ॥३॥ 


सज्जन तो शब्द सत्य जो मानी । छळी दुर्जन आणिकांसी ॥१॥ 
एक गुण तो केला दोंठायीं । ज्याचा त्यास पाहीं जैसा तैसा ॥ध्रु.॥ 
भाविक शब्द बोले वाणीचा । लटिका वाचा वाचाळ तो ॥२॥ 
परउपकार घडे तो भला । नाठयाळ तया दया नाहीं ॥३॥ 
जाणीवंत तो पायरी जाणे । अधम तो नेणे खुंट जैसा॥४॥ 

हित तें अनहित केलें कैसें । तुका ह्मणे पिसें लागलें यास ॥५॥ 


तुझें नाम मुखीं न घेतां आवडी । जिव्हा ते चि घडी झडो माझी ॥१॥ 
हें मज देई हें मज देई । आणिक दुजें कांहीं न मगे तुज ॥ध्रु.॥ 

बहिर कान तुझी कीर्ती नाइकतां । पाय न देखतां जात डोळे ॥३॥ 
मना तुझें ध्यान नाहीं नित्य काळ । धिग तें चांडाळ जळो जळो ॥३॥ 
हातपाय तेणें पंथ न चलतां । जावे ते अनंता गळोनियां ॥४॥ 
तुजविण जिणें नाहीं मज चाड । तुका ह्मणे गोड नाम तुझें ॥५॥ 


ह्मणसी होऊनी निश्चिंता । हरूनियां अवघी चिंता । मग जाऊं एकांता 

भजन करूं । संसारसंभ्रमें आशा लागे पाठी । तेणें जीवा साटी होईल तुझ्या ॥१॥ 

सेकीं नाडसील नाडसील । विषयसंगें अवघा नाडसील । मागुता पडसील भवडोहीं ॥ध्रु.॥ 
शरीर सकळ मायेचा बांधा । यासी नाहीं कधीं अराणूक । करिती तडातोडी 

आंत बाहयात्कारीं । ऐसे जाती चारी दिवस वेगीं ॥२॥ 

मोलाची घडी जाते वांयांविण । न मिळे मोल धन देतां कोडी । 

जागा होई करीं हिताचा उपाय । तुका ह्मणे हाय करिसी मग ॥३॥ 


कनवाळू कृपाळू भक्तांलागीं मोही । ग्जेंद्राचा धांवा तुवां केला विठाई ॥१॥ 
पांडुरंगे ये वो पांडुरंगे । जीवाचे जिवलगे ये वो पांडुरंगे ॥ध्रु.॥ 

भक्तांच्या कैवारें कष्टलीस विठ्ठले । आंबक्र्षीकारणें जन्म दाहा घेतले ॥२॥ 
प्रल्हादाकारणें स्तंभीं अवतार केला । विदारूनि दैत्य प्रेमपान्हा पाजिला ॥३॥ 
उपमन्याकारणें कैसी धांवसी लवलाहीं । पाजी प्रेमपान्हा क्षीरसागराठायीं ॥४॥ 
कौरवीं पांचाळी सभेमाजी आणिली । वस्त्रहरणीं वस्त्रे कैसी जाली माउली ॥५॥ 
दुर्वास पातला धर्मा छळावया वनीं । धांवसी लवलाहीं शाखादेठ घेऊनि ॥६॥ 
कृपाळू माउली भुक्तिमुक्तिभांडार । करीं माझा अंगीकार तुका ह्मणे विठ्ठले ॥७॥ 


कवणा पाषाणासी धरूनि भाव । कवणावरी पाव ठेवूं आतां | 

ह्मणऊनि निश्चित राहिलों मनीं । तूं चि सर्वा खाणी देखोनियां ॥१॥ 
कवणाचें कारण न लगे कांहीं । सर्वांठायीं तूं एक। 

कायावाचामन ठेविलें तुझ्या पायीं । आता उरलें काई न दिसे देवा ॥ध्रु.॥ 
जळें जळ काय धोविलें एक । कवण तें पातक हरलें तेथें । 

पापपुण्य हे वासना सकळ । ते तुज समूळ समर्पिली ॥२॥ 

पितरस्वरूपी तूं चि जनार्दन। सव्य तें कवण अपसव्य | 

तुका ह्मणे जीत पिंड तुह्या हातीं। देऊनि निश्चिती मानियेली ॥३॥ 


सिणलों दातारा करितां वेरझारा । आतां सोडवीं संसारापासोनियां ॥१॥ 
न सुटे चि बाकी नव्हे झाडापाडा । घातलोंसें खोडा हाडांचिया ॥ध्रु.॥ 
मायबापें माझीं जीवाचीं सांगाती । तीं देतील हातीं काळाचिया ॥२॥ 
पडताळूनि सुरी बैसली सेजारीं । यमफासा करीं घेऊनिया ॥३॥ 

पाठी पोटीं एके लागलीं सरसीं । नेती नरकापाशीं ओढूनियां ॥४॥ 

जन साहेभूत असे या सकळां । मी एक निराळा परदेशी ॥५॥ 

कोणा काकुलती नाहीं कोणे परी । तुजविण हरी कृपाळुवा ॥६॥ 

तुका ह्मणे मज तुझाची भरवसा । ह्मणऊनि आशा मोकलिली ॥७॥ 


देवाचा भक्त तो देवासी गोड । आणिकांसी चाड नाहीं त्याची । 

कवणाचा सोड्रा नव्हे च सांगाती । अवघियां हातीं अंतरला ॥१॥ 
निष्काम वेडें ह्मणतील बापुडे । अवघियां सांकडे जाला कैसा । 

माझें ऐसें तया न ह्मणत कोणी । असे रानीं वनीं भलते ठायीं ॥ध्रु.॥ 
प्रातःस्नान करी विभूतिचर्चन । दखोनिया जन निंदा करी । 

कंठीं तुळसीमाळा बैसोनि निराळा । ह्मणती या चांडाळा काय जालें ॥२॥ 


गातां शंका नाहीं बैसे भलते ठायीं । शिव्या देती आई बाप भाऊ । 
घरी बाइल ह्मणे कोठें व्याली रांड । बरें होतें शंड मरता तरी ॥३॥ 
जन्मोनि जाला अवघियां वेगळा । ह्मणोनि गोपाळा दुर्लभ तो । 
तुका ह्मणे जो संसारा रुसला । तेणें चि टाकिला सिध्दपंथ ॥४॥ 


कस्तुरी भिनली जये मृत्तिके । तयेसी आणिके कैसी सरी ॥१॥ 
लोखंडाचे अंगीं लागला परिस | तया आणिकास कैसी सरी ॥२॥ 
तुका ह्मणे मी न वजे यातीवरी । पूज्यमान करीं वैष्णवांसी ॥ ।॥ 


अनुहात ध्वनि वाहे सकळां पिंडीं । राम नाहीं तोंडीं कैसा तरे ॥१॥ 
सकळां जीवांमाजी देव आहे खरा । देखिल्या दुसरा विण न तरे ॥ध्रु.॥ 
ज्ञान सकळांमाजी आहे हें साच । भक्तीविण तें च ब्रह्म नव्हे ॥२॥ 
काय मुद्रा कळल्या कराव्या सांगतां | दीप न लगतां उन्मनीचा ॥३॥ 
तुका ह्मणे नका पिंडाचें पाळण | स्थापू नारायण आतुडेना ॥४॥ 


नेणें अर्थ कांहीं नव्हती माझे बोल । विनवितों कोपाल संत झणी ॥१॥ 
नव्हती माझे बोल बोले पांडुरंग । असे अंगसंगें व्यापूनिया ॥ध्रु.॥ 

मज मूढा शक्ति कैंचा हा विचार । निगमादिकां पार बोलावया ॥२॥ 
राम कृष्ण हरी मुकुंदा मुरारि । बोबडा उत्तरी हें चि ध्यान ॥३॥ 

तुका ह्मणे गुरुकृपेचा आधार । पांडुरंगे भार घेतला माझा ॥४॥ 


देवासी लागे सकळांसी पोसावें । आह्यां न लगे खावें काय चिंता ॥१॥ 
देवा विचारावें लागे पापपुण्य । आह्यासी हे जन अवघें भलें ॥ध्रु.॥ 
देवासी उत्पत्ति लागला संहार । आह्यां नाहीं फार थोडें काहीं ॥२॥ 
देवासी काम लागला धंदा । आह्यासी ते सदा रिकामीक ॥३॥ 

तुका ह्मणे आह्मी भले देवाहून । विचारितां गुण सर्वभावे ॥४॥ 


घेईन मी जन्म याजसाठीं देवा । तुझी चरणसेवा साधावया ॥१॥ 
हरिनामकीर्तन संतांचे पूजन । घालूं लोटांगण महाद्वारी ॥ध्रु.॥ 

आनंदें निर्भर असों भलते ठायीं । सुखदुःख नाहीं चाड आह्यां ॥२॥ 
आणीक सायास न करीं न धरीं आस । होईन उदास सर्व भावें ॥३॥ 
मोक्ष आह्यां घरीं कामारी ते दासी । होय सांगों तैसी तुका ह्मणे ॥४॥ 


देवा तुज मज पण । पाहों आगळा तो कोण ॥१॥ 

तरी साच मी पतित । तूं च खोटा दिनानाथ | 

ग्वाही साधुसंत जन। करूनि अंगीं लावीन ॥ध्रु.॥ 

आह्मी धरिले भेदाभेद । तुज नव्हे त्याचा छेद ॥२॥ 

न चले तुझे कांहीं त्यास । आह्यी बळकाविले दोष ॥३॥ 
दिशा भरल्या माझ्या मनें । लपालासी त्याच्या भेणें ॥४॥ 
तुका ह्मणे चित्त । करी तुझी माझी नीत ॥५॥ 


लापनिकशब्दें नातुडे हा देव । मनिंचे गुहय भाव शुध्द बोला ॥१॥ 
अंतरिंचा भेद जाणे परमानंद । जयासी संवाद करणें लागे ॥२॥ 
तुका ह्मणे जरी आपुलें स्वहित । तरी करीं चित्त शुध्दभावें ॥३॥ 


नव्हे ब्रह्मज्ञान बोलतां सिध्द । जंव हा आत्मबोध नाहीं चित्तीं ॥१॥ 

काय करिसी वांयां लटिका चि पाल्हाळ । श्रम तो केवळ जाणिवेचा ॥ध्रु.॥ 
मी च देव ऐसें सांगसी या लोकां । विषयांच्या सुखा टोंकोनियां ॥२॥ 
अमृताची गोडी पुढिलां सांगसी। आपण उपवासी मरोनिया ॥३॥ 

तुका ह्मणे जरि राहील तळमळ । ब्रह्म ते केवळ सदोदित ॥४॥ 


गंगाजळा पाहीं पाठी पोट नाहीं । अवगुण तो कांहीं अमृतासी ॥१॥ 
रवि दीप काळिमा काय जाणे हिरा । आणिका तिमिरा नासे तेणे ॥ध्रु.॥ 
कर्पूरकांडणी काय कोंडा कणी । सिंधू मिळवणीं काय चाले ॥२॥ 
परिस चिंतामणि आणिकांचा गुणी । पालटे लागोनि नव्हे तैसा ॥३॥ 
तुका ह्मणे तैसे जाणा संतजन । सर्वत्र संपूर्ण गगन जैसें ॥४॥ 


परिस काय धातु । फेडितो निभ्रांतु लोहपांगु ॥१॥ 

काय तयाहूनि जालासी बापुडे । फेडितां सांकडे माझे एक ॥ध्रु.॥ 
कल्तपरु कोड पुरवितो रोकडा । चिंतामणि खडा चिंतिलें तें ॥२॥ 
चंदनांच्या वासें वसतां चंदन । होती काष्ठ आन वृक्षयाती ॥३॥ 
काय त्याचें उणें जालें त्यासी देतां । विचारीं अनंता तुका ह्मणे॥४॥ 


तोडुनि पुष्पवटिका फळवृक्षयाति । बाभळा राखती करूनि सार ॥१॥ 
कोण हित तेणें देखिलें आपुलें । आणीक पाहिलें सुख काई ॥ध्रु.॥ 


धान्यें बीजें जेणें जाळिलीं सकळें । पेरितो काळें जिरें बीज ॥२॥ 
मोडोनिया वाटा पुढिलांची सोय । आडरानें जाय घेउनि लोकां ॥३॥ 
विषाचे अमृत ठेवूनियां नाम । करितो अधम ब्रह्महत्या ॥४॥ 

तुका ह्मणे त्यास नाइके सांगतां । तया हाल करितां पाप नाहीं ॥५॥ 


संसाराच्या भेणें । पळों न लाहेसें केलें ॥१॥ 

जेथें तेथें आपण आहे । आह्लीं करावें तें काये ॥ध्रु.॥ 
एकांतींसी ठाव । तिहीं लोकीं नाहीं वाव ॥२॥ 

गांवा जातों ऐसें । न लगे ह्मणावें तें कैसें ॥३॥ 
स्वप्नाचे परी । जागा पाहे तंव घरीं ॥४॥ 

तुका ह्मणे काये । तुझे घेतले म्यां आहे ॥५॥ 


आण काय सादर । विशीं आह्यां कां निष्ठ्र ॥१॥ 
केलें भक्त तैसें देई । तुझें प्रेम माझ्याठायीं ॥ध्रु.॥ 
काय पंगतीस कोंडा । एकांतासी साकरमांडा ॥२॥ 
काय एकपण । पोतां घालूनि गांठी खूण ॥३॥ 
काय घ्यावें ऐसें । त्या आपण अनारिसें ॥४॥ 
तुका ह्मणे मधीं । आतां तोडूं भेद बुध्दी ॥५॥ 


चित्त तुझ्या पायीं । ठेवुनि जालों उतराई ॥१॥ 

परि तूं खोटा केशीराजा । अंतपार न कळे तुझा ॥ध्रु.॥ 
आह्ली सर्वस्वें उदार । तुज देऊनियां धीर ॥२॥ 
इंद्रियांची होळी । संवसार दिला बळी ॥३॥ 

न पडे विसर । तुझा आह्यां निरंतर ॥४॥ 

प्रेम एकासाटी। तुका ह्मणे न वेचे गांठी ॥५॥ 


आह्ली पतित ह्मणोनि तुज आलों शरण । करितों चिंतन दिवस रात्रीं । 
नाहीं तरी मज काय होती चाड । धरावया भीड तुज चित्तीं ॥१॥ 
आह्यां न तारावें तुह्यी काय करावें । सांगीजोजी भावें नारायणा ॥ध्रु.॥ 
अन्याय एकाचा अंगीकार करणें। तया हातीं देणें लाज ते चि । 

काय ते शूरत्व मिरवूनि बोलणें । जनामाजी दावणें बळरया ॥२॥ 
पोहया अन्नछत्र घालूनियां घरीं । दंडितो बाहेरी आलियासी । 

नव्हे कीर्त कांहीं न माने लोकां । काय विटंबणा तैसी ॥३॥ 


प्रत्यक्षासी काय द्यावें हें प्रमाण । पाहातां दर्पण साक्ष काई । 
तुका ह्मणे तरी आह्यां का न कळे । तरलों किंवा आह्यी नाहीं ॥४॥ 


काग बग रिठा मारिले बाळपणीं । अवघी दैत्यखाणी बुडविली ॥१॥ 
तो मज दावा तो मज दावा । नंदनंदन जीवा आवडे तो ॥ध्रु.॥ 
गोवर्धन गिरी उचलिला करीं । गोकुळ भीतरी राखियेलें ॥२॥ 
बघुनि भौमासुरा आणिल्या गोपांगना । राज्य उग्रसेना मथुरेचें ॥३॥ 
पांडव जोहरीं राखिले कुसरी । विवराभीतरीं चालविले॥४॥ 

तुका ह्मणे हा भक्तांचा कृपाळ । दुष्टजना काळ नारायण ॥५॥ 


तुजविण देवा । कोणा ह्मणे माझी जिव्हा ॥१॥ 

तरि हे हो कां शतखंड । पडो झडोनियां रांड ॥ध्रु.॥ 
कांहीं इच्छेसाटीं । करिल वळवळ करंटी ॥२॥ 
तुका ह्मणे कर । कटीं तयाचा विसर॥३॥ 


आह्यां सर्वभावे हें चि काम । न विसंभावें तुझें नाम॥१॥ 
न लगे करावी हे चिंता । तरणें करणें काय आतां॥ध्रु.॥ 
आसनीं भोजनीं शयनीं । दुजे नाहीं ध्यानीं मनीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे कृपानिधी । माझी तोडिली उपाधी ॥३॥ 


नव्हें कांहीं कवणाचा । भाव जाणवला साचा ॥१॥ 
ह्मणोनि तुझ्या पायीं । जीव ठेविला निशचयीं ॥ध्रु.॥ 
शरीर जायाचें कोंपट । याची काय खटपट ॥२॥ 
तुका ह्मणे वांयांविण । देवा कळों आला सीण ॥३॥ 


रज्जु धरूनियां हातीं । भेडसाविलीं नेणतीं । कळों येतां चित्तीं । दोरी दोघां सारिखी ॥१॥ 
तुह्यांआह्यांमध्यें हरी । जाली होती तैसी परी । मृगजळाच्या पुरीं । ठाव पाहों तरावया ॥ध्रु.॥ 
सरी चिताक भोंवरी । अळंकाराचिया परी । नामें जालीं दुरी । एक सोनें आटितां ॥२॥ 
पिसांचीं पारवीं । करोनि बाजागिरी दावी । तुका ह्मणे तेवीं । मज नको चाळवूं ॥३॥ 


नेघें तुझें नाम । न करीं सांगितलें काम ॥१॥ 
वाढे वचर्ने वचन । दोष उच्चारितां गुण ॥ध्रु.॥ 


आतां तुझ्या घरा । कोण करी येरझारा ॥ ॥ 
तुका ह्मणे ठायीं । मजपाशीं काय नाहीं ॥३॥ 


व्यवहार तो खोटा | आतां न वजों तुझ्या वाटा॥१॥ 
एका नामा नाहीं ताळ । केली सहस््रांची माळ ॥ध्रु.॥ 
पाहों जातां घाई। खेळसी लपंडाई ॥२॥ 

तुका ह्मणे चार । बहु करितोसी फार॥३॥ 


लटिका चि केला । सोंग पसारा दाविला ॥१॥ 
अवघा बुडालासी क्र्णें । बहुतांचे देणें घेणें ॥ध्रु.॥ 
लावियेलीं चाळा। बहू दावूनि पुतळा ॥२॥ 

तुका ह्मणे हात । आह्यी अवरिली मात ॥३॥ 


दाखवूनि आस । केला बहुतांचा नास ॥१॥ 

थोंटा झोडा शिरोमणी । भेटलासी नागवणी ॥ध्रु.॥ 
सुखाचे उत्तर । नाहीं मुदलासी थार ॥२॥ 

तुका ह्मणे काय । तुझे घ्यावें उरे हाय ॥३॥ 


लाज ना विचार | बाजारी तूं भांडखोर ॥१॥ 
ऐसें ज्याणें व्हावें । त्याची गांठी तुजसवें ॥ध्रु.॥ 
फेडिसी लंगोटी । घेसी सकळांसी तुटी ॥२॥ 
तुका ह्मणे चोरा । तुला आप ना दुसरा ॥३॥ 


ठाव नाहीं बुड । घरें वसविसी कुड ॥१॥ 

भलते ठायीं तुझा वास । सदा एरवी उदास ॥ध्रु.॥ 
जागा ना निजेला । धाला ना भुकेला ॥२॥ 

न पुसतां भलें । तुका ह्मणे बुझें बोलें ॥३॥ 


श्वाना दिली सवे । पायांभोंवतें तें भोवे ॥१॥ 
तैसी जाली मज परी । वसे निकट सेजारीं ॥ध्रु.॥ 
जेवितां जवळी । येऊनियां पुंस घोळी ॥२॥ 
कोपेल तो घनी । तुका ह्मणे नेणें मनीं॥३॥ 


वटवट केली । न विचारितां मना आली ॥१॥ 
मज कराल तें क्षमा । कैसें नेणों पुरुषोत्तमा ॥ध्रु.॥ 
उचित न कळे । जिव्हा भलतें चि बरळे ॥२॥ 
तुका ह्मणे कांहीं । लौकिकाची चाड नाहीं ॥३॥ 


जीवें व्हावें साटी । पडे संवसारें तुटी ॥१॥ 
ऐशीं बोलिलों वचनें । सर्वे घेउनि नारायण ॥ध्रु.॥ 
नाहीं जन्मा आलों । करील ऐसें नेदी बोलों ॥२॥ 
ठाव पुसी सेणें । तुका ह्मणे खुंटी येणें ॥३॥ 


आता पंढरीराया । माझ्या निरसावें भया ॥१॥ 

मनीं राहिली आशंका । स्वामिभयाची सेवका ॥ध्रु.॥ 
ठेवा माथां हात । कांहीं बोला अभयमात ॥२॥ 
तुका ह्मणे लाडें । खेळे ऐसें करा पुढें॥३॥ 


कवतुकवाणें । बोलों बोबडया वचनें ॥१॥ 

हें तों नसावें अंतरीं । आह्यां धरायाचें दुरी ॥ध्रु.॥ 
स्तुति तैसी निंदा । माना सम चि गोविंदा ॥२॥ 
तुका ह्मणे बोलें । मज तुह्यी शिकविलें॥३॥ 


असो मागें जालें । पुडे गोड तें चांगलें ॥१॥ 
आतां माझे मनीं । कांहीं अपराध न मनीं ॥ध्रु.॥ 
नेदीं अवसान । करितां नामाचे चिंतन ॥२॥ 
तुका ह्मणे बोले । तुज आधीं च गोविलें॥३॥ 


मातेविण बाळा । आणिक न माने सोहळा ॥१॥ 

तैसें जालें माझ्या चित्ता । तुजविण पंढरिनाथा ॥ध्रु.॥ 
वाट पाहेमेघा बिंदु । नेघे चातक सरिता सिंधू ॥२॥ 
सारसांसी निशीं । ध्यानरवीच्या प्रकाशीं ॥३॥ 
जीवनाविण मत्स्य । जैसें धेनूलागीं वत्स ॥४॥ 
पतित्रते जिणें । भ्रताराच्यार्‌ वत्तमानें ॥५॥ 


कृपणाचें धन । लोभालागीं जैसें मन ॥६॥ 
तुका ह्मणे काय । तुजविण प्राण राहे॥७॥ 


तुजऐसा कोणी न देखें उदार । अभयदानशूर पांडुरंगा ॥१॥ 

शरण येती त्यांचे न विचारिसी दोष । न मागतां त्यांस अढळ देसी ॥ध्रु.॥ 
धांवसी आडणी ऐकोनियां धांवा । कइवारें देवा भक्तांचिया ॥२॥ 

दोष त्यांचे जाळी कल्पकोटिवरी । नामासाटीं हरि आपुलिया ॥३॥ 

तुका ह्मणे तुज वाणूं कैशा परी । एक मुख हरी आयुष्य थोडें ॥४॥ 


काय तुझे उपकार पांडुरंगा । सांगों मी या जगामाजी आतां ॥१॥ 
जतन हें माझें करूनि संचित । दिलें अवचित आणूनियां॥ध्रु.॥ 
घडल्या दोषांचे न घली च भरी । आली यास थोरी कृपा देवा ॥२॥ 
नव्हतें ठाउकें आइकिलें नाहीं । न मगतां पाहीं दान दिलें ॥३॥ 
तुका ह्मणे याच्या उपकारासाटीं । नाहीं माझें गाठीं कांहीं एक ॥४॥ 


वाळूनियां जन सांडी मज दुरी । करिसील हरी ऐसें कधीं ॥१॥ 
आठवीन पाय धरूनि अनुताप । वाहे जळ झोंप नाहीं डोळां ॥ध्रु.॥ 
नावडती जीवा आणीक प्रकार । आवडी ते फार एकांताची ॥२॥ 
तुका ह्मणे ऐसी धरितों वासना । होई नारायणा साहय मज ॥३॥ 


सांगतों या मना तें माझें नाइके । घातावरी टेके चांडाळ हें ॥१॥ 
ह्मणऊनि पाहे तरतें बुडतें । न ल्हाये पुरतें बळ करूं ॥ध्रु.॥ 
काय तें संचित न कळे पाहातां । मतिमंद चित्ता उपजतें॥२॥ 
तुका ह्मणे ऐसें बळ नाहीं अंगी । पाहोनियां वेगीं पार टाकीं ॥३॥ 


आतां नको चुकों आपुल्या उचिता । उदारा या कांता रखुमाईच्या ॥१॥ 
आचरावे दोष हें आह्यां विहित । तारावे पतित तुमचें तें ॥ध्रु.॥ 

आह्यी तों आपुलें केलेसें जतन । घडो तुह्यांकून घडेल ते ॥२॥ 

तुका ह्मणे विठो चतुराच्या राया । आहे ते कासया मोडों देसी ॥३॥ 


मुखें बोलावें तें जीविंचें जाणसी । विदित पायांपाशीं सर्व आहे ॥१॥ 
आतां हें चि भलें भाकावी करुणा । विनियोग तो जाणां तुह्मी त्याचा ॥ध्रु.॥ 


आपले तों येथें केलें नव्हे कांहीं । साधनाचा वांहीं पडों नये ॥२॥ 
तुका ह्मणे देह दिला पिंडदान । वेळोवेळां कोण चिंता करी ॥३॥ 


कामातुरा भय लाज ना विचार । शरीर असार तृणतुल्य ॥१॥ 
नवल हे लीळा करात्याचें लाघव । प्रारब्धें भाव दाखविले ॥ध्रु.॥ 
लोभालोभ एका धनाचिये ठायीं । आणिकांची सोई चाड नाहीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे भूक न विचारी प्रकार । योजे तें चि सार यथाकाळें ॥३॥ 


बांधे सोडी हें तों धन्याचिये हातीं । हेंकडें गोविती आपणां बळें ॥१॥ 
भुललियासी नाहीं देहाचा आठव । धोतऱ्यारने भाव पालटिला ॥ध्रु.॥ 
घरांत रिघावें दाराचिये सोई । भिंतीसवें डोई घेऊनि फोडी ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा गेलीं विसरोन । आतां वर्म कोण दावी यांसी ॥३॥ 


कवण जन्मता कवण जन्मविता । न कळे कृपावंता माव तुझी ॥१॥ 
कवण हा दाता कवण हा मागता । न कळे कृपावंता माव तुझी ॥ध्रु.॥ 
कवण भोगिता कवण भोगविता । न कळे कृपावंता माव तुझी ॥२॥ 
कवण ते रूप कवण अरूपता । न कळे कृपावंता माव तुझी ॥३॥ 
सर्वां ठायीं तूं चि सर्व ही जालासी। तुका ह्मणे यासी दुजे नव्हे ॥४॥ 


जेथें देखें तेथें तुझी च पाउलें । विश्व अवघें कोंदाटलें। 

रूप गुण नाम अवघा मेघश्याम । वेगळें तें काय उरलें । 

जातां लोटांगणीं अवघी च मेदिनी । सकळ देव पाट जालें । 
सदा पर्वकाळ सुदिन सुवेळ । चित्त प्रेमे असे धालें ॥१॥ 

अवघा आह्यां तूंच जालासी देवा । संसार हेवा कामधंदा । 

न लगे जाणें कोठें कांहीं च करणें । मुखीं नाम ध्यान सदा ॥ध्रु.॥ 
वाचा बोले ते तुझे चि गुणवाद। मंत्रजप कथा स्तुति । 

भोजन सारूं ठायीं फल तांबोल कांहीं । पूजा नैवेद्य तुज होती | 
चालतां प्रदक्षणा निद्रा लोटांगण । दंडवत तुजप्रति । 

देखोन दृष्टी परस्परें गोष्टी । अवघ्या तुझ्या मूर्ति॥२॥ 

जाल्या तीर्थरूप वावी नदी कूप । अवघें गंगाजळ जालें| 

महाल मंदिरें माड्या तनघरें । झोपडया अवघीं देव देवाइलें। 
ऐकें कानीं त्या हरिनामध्वनी । नाना शब्द होत जाले । 

तुका ह्मणे या विठोबाचे दास । सदा प्रेमसुखें धाले ॥३॥ 


जे दोष घडले न फिटे करितां कांहीं । सरते तुझ्या पायीं जाले तैसे ॥१॥ 
माझा कां हो करूं नये अंगीकार । जालेती निष्ठुर पांडुरंगा ॥ध्रु.॥ 
यातिहीन नये ऐकों ज्यां वेद । तयां दिलें पद वैकुंठींचें ॥२॥ 

तुका ह्मणे कां रे एकाचा आभार । घेसी माथां भार वाहोनियां ॥३॥ 


हरिकथेची आवडी देवा । करितो सेवा दासांची॥१॥ 
ह्मणोनि हिंडे मागे मागे । घरटी जागे घालितसे ॥ध्रु.॥ 
निर्लज्ज भोजें नाचत रंगीं । भरतें अंगीं प्रेमाचें ॥२॥ 
तुका ह्मणे विकलें देवें आपण भावें संवसाटी ॥३॥ 


साधन संपत्ति हें चि माझें धन । सकळ चरण विठोबाचे ॥१॥ 
शीतळ हा पंथ माहेराची वाट । जवळी च नीट सुखरूप ॥ध्रु.॥ 
वैष्णवांचा संग रामगाणें गाणें । मंडित भूषण अळंकार ॥२॥ 
भवनदी आड नव्हतीसी जाली । कोरडी च चाली जावें पायी ॥३॥ 
मायबाप दोघें पाहातील वाट । ठेवूनिया कटीं कर उभी ॥४॥ 

तुका ह्मणे केव्हां देखेने कळस । पळाली आळस निद्रा भूक ॥५॥ 


यथार्थवादें तुज न वर्णवे कदा । बोलतों ते निंदा करितों तुझी । 
वेदश्रुति तुज नेणती कोणी । चोवीस ठेंगणीं धांडोळितां॥१॥ 

आतां मज क्षमा करावें देवा । सलगी ते केशवा बोलियेलों ॥ध्रु.॥ 
सगुण कीं साकार निर्गुण कीं निराकार | न कळे हा पार वेदां श्रुतीं । 
तो आह्यी भावें केलासी लहान । ठेवूनियां नांवें पाचारितों ॥२॥ 
सहस्रमुखें शेष सीणला स्तवितां । पार न कळतां ब्रह्मा ठेला । 

तेथें माझी देहबुध्दि तें काई । थोर मी अन्यायी तुका ह्मणे ॥३॥ 


कृष्ण गातां गीतीं कृष्ण ध्यातां चित्तीं । ते ही कृष्ण होती कृष्णध्यानें ॥१॥ 
आसनीं शयनीं भोजनीं जेवितां । ह्मणारे भोगिता नारायण ॥ध्रु.॥ 

ओविये दळणीं गावा नारायण । कांडितां कांडण करितां काम ॥२॥ 

नर नारी याति हो कोणी भलतीं । भावें एका प्रीती नारायणा ॥३॥ 

तुका ह्मणे एका भावें भजा हरी । कांति ते दुसरी रूप एक ॥४॥ 


डोळियां पाझर कंठ माझा दाटे । येऊं देई भेटे पांडुरंगे ॥१॥ 

बहु दिस टाकिले निरास कां केलें । कोठें वो गुंतलें चित्त तुझें ॥ध्रु.॥ 
बहु धंदा तुज नाहीं वो आठव । राहिलासे जीव माझा कंठीं ॥२॥ 
पंढरीस जाती वारकरी संतां । निरोप बहुतां हातीं धाडीं ॥३॥ 
तुजविण कोण सांवा धांवा करी । ये वो झडकरी पांडुरंगे ॥४॥ 
काय तुझी वाट पाहों कोठवरी । कृपाळु कांपरी विसरलासी ॥५॥ 
एक वेळ माझा धरूनि आठव । तुका ह्मणे ये वो न्यावयासी ॥६॥ 


अधिक कोंडितां चरफडी । भलतीकडे घाली उडी॥१॥ 
काय करूं या मना आतां । का विसरातें पंढरिनाथा । 
करी संसाराची चिंता । वेळोवेळां मागुती ॥ध्रु.॥ 

भजन नावडे श्रवण । धांवे विषय अवलोकून ॥२॥ 
बहुत चंचळ चपळ । जातां येतां न लगे वेळ॥३॥ 

किती राखों दोनी काळ । निजलिया जागे वेळे ॥४॥ 
मज राखें आतां । तुका ह्मणे पंढरिनाथा ॥५॥ 


कंथा प्रावर्ण । नव्हे भिक्षेचें तें अन्न ॥१॥ 

करीं यापरी स्वहित । विचारूनि धर्म नीत ॥ध्रु.॥ 
देऊळ नव्हे घर । प्रपंच परउपकार ॥२॥ 
विधिसेवन काम । नव्हे शब्द रामराम ॥३॥ 
हत्या क्षत्रधर्म । नव्हे निष्काम तें कर्म ॥४॥ 
तुका ह्मणे संतीं । करूनि ठेविली आइती ॥५॥ 


पडोनियां राहीं । उगा च संतांचिये पायीं ॥१॥ 

न लगे पुसणें सांगावें । चित्त शुध्द करीं भावें ॥ध्रु.॥ 
सहज ते स्थिति। उपदेश परयुक्ति ॥२॥ 

तुका ह्मणे भाव । जवळी धरूनि आणी देव॥३॥ 


देवाचे घरीं देवें केले चोरी । देवें देव नागवूनि केला भिकारी ॥१॥ 
धांवणियां धांवा धांवणियां धांवा । माग चि नाहीं जावें कवणिया गांवा ॥ध्रु.॥ 
सवें चि होता चोर घरिचिया घरीं । फावलियावरी केलें अवघें वाटोळे ॥२॥ 
तुका ह्मणे येथें कोणी च नाहीं । नागवलें कोण गेलें कोणाचें काई ॥३॥ 


अवघे चि निजों नका अवघिये ठायीं । वेळ अवेळ तरी सांभाळावी कांहीं ॥१॥ 
जतन करा रे जतन करा । घालूं पाहे घरावरी घाला चोरटें ॥ध्रु.॥ 

सीतरिलीं फार खाती भोंवताले फेरे | गेलें नये हातां सेकीं तळमळ उरे ॥२॥ 

तुका ह्मणे आह्यी करूं आपलें जतन । न लगे कांहीं कोणां द्यावें उघडा रे कान ॥३॥ 


काळोखी खाऊन कैवाड केला धीर । आपुलिया हितें जाले जनामध्यें शूर ॥१॥ 
कां रे तुह्मी नेणां कां रे तुह्ली नेणां। अल्पसुखासाटीं पडशी विपत्तीचे घाणां ॥ध्रु.॥ 
नाहीं ऐसी लाज काय तयांपें आगळें । काय नव्हे केलें आपुलिया बळें ॥२॥ 
तुका ह्मणे तरी सुख अवघें चि बरें । जतन करून हे आपुलालीं ढोरें॥३॥ 


जाय परतें काय आणिला कांटाळा | बोला एक वेळा ऐसें तरी ॥१॥ 
कां हो केलें तुह्मी निष्ठ्र देवा । मानेना हे सेवा करितों ते ॥ध्रु.॥ 

भाग्यवंत त्यांसी सांगितल्या गोष्टी । तें नाहीं अदृष्टी आमुचिया ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुह्यापासूनि अंतर । न पडे नाहीं स्थिर बुध्दि माझी ॥३॥ 


अनुभवें कळों येतें पांडुरंगा । रुसावें तें कां गा तुह्यांवरी ॥१॥ 
आवरितां चित्त नावरे दुर्जन । घात करी मन माझें मज ॥ध्रु.॥ 
अंतरीं संसार भक्ति बाहयात्कार । ह्मणोनि अंतर तुझ्या पायीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे काय करूं नेणें वर्म । आलें तैसें कर्म सोसूं पुढें ॥३॥ 


तुजकरितां होतें आनाचें आन । तारिले पाषाण उदकीं देवा ॥१॥ 

कां नये कैवार करूं अंगीकार । माझा बहु भार चड जाला ॥ध्रु.॥ 
चुकलासी ह्मणों तरी जीवांचा ही जीव । रिता नाहीं ठाव उरों दिला ॥२॥ 
तुका ह्मणे ऐसें काय सत्ताबळ । माझे परी कृपाळ आहां तुह्यी ॥३॥ 


फळ देंठींहून झडे । मग मागुतें न जोडे ॥१॥ 

ह्मणोनि तांतडी खोटी । कारण उचिताचे पोटीं ॥ध्रु.॥ 
पुढें चढे हात। त्याग मागिलां उचित ॥२॥ 

तुका ह्मणे रणीं । नये पाहों परतोनि ॥३॥ 


अगी देखोनियां सती । अंगीं रोमांच उठती ॥१॥ 


हा तो नव्हे उपदेश । सुख अंतरीं उल्हासे ॥ध्रु.॥ 
वित्तगोतांकडे । चित्त न घाली न रडे ॥२॥ 
आठवूनि एका । उडी घाली ह्मणे तुका ॥३॥ 


फळ पिके देंठीं । निमित्य वारियाची भेटी ॥१॥ 

हा तों अनुभव रोकडा । कळों येतो खरा कुडा ॥ध्रु.॥ 
तोडिलिया बळें। वांयां जाती काचीं फळें ॥२॥ 

तुका ह्मणे मन । तेथे आपुलें कारण ॥३॥ 


हालवूनि खुंट । आधीं करावा बळकट ॥१॥ 

मग तयाच्या आधारें । करणें अवघें चि बरें ॥ध्रु.॥ 
सुख दुःख साहे । हर्षामषाअ भंगा नये ॥२॥ 
तुका ह्मणे जीवें । आधीं मरोनि राहावें॥३॥ 


धांवे माते सोई । बाळ न विचारितां कांहीं ॥१॥ 
मग त्याचें जाणें निकें । अंग वोडवी कौतुके ॥ध्रु.॥ 
नेणे सर्प दोरी । अगी भलतें हातीं धरी ॥२॥ 
तीविन तें नेणें । आणीक कांहीं तुका ह्मणे ॥३॥ 


भोग द्यावे देवा । त्याग भोगीं च बरवा ॥१॥ 
आपण व्हावें एकीकडे । देव कळेवरी जोडे ॥ध्रु.॥ 
योजे यथाकाळें । उत्तम पाला कंदें मूळें ॥२॥ 
वंचक त्यासी दोष । तुका ह्मणे मिथ्या सोस॥३॥ 


पायांच्या प्रसादें । कांहीं बोलिलों विनोदें ॥१॥ 
मज क्षमा करणें संतीं । नव्हे अंगभूत युक्ति ॥ध्रु.॥ 
नव्हे हा उपदेश । तुमर्चे बडबडिलों शेष ॥२॥ 
तुमचे कृपेचें पोसणें । जन्मोजन्मी तुका ह्मणे ॥३॥ 


जायांचें अंगुलें लेतां नाहीं मान । शोभा नेदी जन हांसविलें ॥१॥ 
गुसळितां ताक कांडितां भूस । साध्य नाहीं क्लेश जाती वांयां ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाहीं स्वता भांडवल । भिकेचें तें फोल बीज नव्हे ॥३॥ 


न बोलावें परी पडिला प्रसंग । हाकलितें जग तुझ्या नामें ॥१॥ 
लटिके चि सोंग मांडिला पसारा । भिकारी तूं खरा कळों आलें ॥ध्रु.॥ 
निलाजिरीं आह्यी करोनियां धीर । राहिलों आधार धरूनियां ॥२॥ 
कैसा नेणों आतां करिसी शेवट । केली कटकट त्याची पुढें ॥३॥ 
तुका ह्मणे कांहीं न बोलसी देवा । उचित हे सेवा घेसी माझी ॥४॥ 


नाहीं जालें मोल कळे देतां काळीं । कोण पाहों बळी दोघांमध्यें ॥१॥ 
आह्यी तरी जालों जीवासी उदार । कैंचा हा धीर तुजपाशीं ॥ध्रु.॥ 
बहु चाळविलें मागें आजिवरी । आतां पुढें हरि जाऊं नेदीं ॥२॥ 
नव्हती जों भेटी नामाची ओळखी । ह्मणऊनि दुःखी बहु जालें ॥३॥ 
तुका ह्मणे कांहीं राहों नेदी बाकी । एकवेळा चुकी जाली आतां ॥४॥ 


कैसा कृपाळु हें न कळसी देवा । न बोलसी सेवा घेसी माझी ॥१॥ 
काय ऐसें बळ आहे तुजपाशीं । पाहों हा रिघेसी कोणा आड ॥ध्रु.॥ 
पाडियेला ठायीं तुझा थारा मारा । अवघा दातारा लपसी तो ॥२॥ 
आतां तुह्या आह्यां उरी तों चि बरें । काय हें उत्तरें वाढवूनि ॥३॥ 

तुका ह्मणे मज साहय झाले संत । ह्मणऊनि मात फावली हे ॥४॥ 


चुकलिया आह्यां करितसां दंड । हाकासी कां खंड पांडुरंगा ॥१॥ 
चाळविलीं एकें रिध्दिसिध्दीवरी । तैसा मी भिकारी नव्हें देवा ॥ध्रु.॥ 
कां मी येथें गुंतों मांडूनि पसारा । मागुता दातारा दंभासाटीं ॥२॥ 
केलें म्यां जतन आपुलें वचन । ठायींचें धरून होतों पोटीं ॥३॥ 

तुका ह्मणे ताळा घातला आडाखीं । ठावें होतें सेकीं आडविसी ॥४॥ 


कृपावंता कोप न धरावा चित्तीं । छळूं वक्रोक्ती स्तुती करूं ॥१॥ 
आह्मी तुझा पार काय जाणों देवा । नेणों कैसी सेवा करावी ते ॥ध्रु.॥ 
अनंता अरूपा अलक्षा अच्युता । निर्गुणा सचिता सर्वोत्तमा ॥२॥ 
चांगलीं हीं नामें घेतलीं ठेवून । जालासी लाहान भक्तिकाजा ॥३॥ 
तुका ह्मणे तुझ्या पायांवरी सदा । मस्तक गोविंदा असो माझा ॥४॥ 


आतां तुझा भाव कळों आला देवा । ठकूनियां सेवा घेसी माझी ॥१॥ 


टाकूनि सांकडें आपुलिये माथां । घातला या संतावरी भार ॥ध्रु.॥ 
स्तुती करवूनि पिटिला डांगोरा । तें कोण दातारा साच करी ॥२॥ 
जातीचें वाणी मी पोटींचे कुडें । नका मजपुढें ठकाठकी ॥३॥ 

तुका ह्मणे नाहीं आलें अनुभवा । आधीं च मी देवा कैसें नाचों ॥४॥ 


जन पूजी याचा मज कां आभार । हा तुह्मी विचार जाणां देवा ॥१॥ 

पत्र कोण मानी वंदितील सिक्का । गौरव सेवका त्या चि मुळें ॥ध्रु.॥ 
मी मीपणें होतों जनामधीं आधीं । कोणें दिलें कधीं काय तेव्हां ॥२॥ 
आतां तूं भोगिता सर्व नारायणा । नको आह्यां दीनां पीडा करूं ॥३॥ 
आपुलिया हातें देसील मुशारा । तुका ह्मणे खरा तो चि आह्यां ॥४॥ 


आमची कां नये तुह्यासी करुणा । किती नारायणा आळवावें ॥१॥ 
काय जाणां तुह्मी दुर्बळाचें जिणे । वैभवाच्या गुणें आपुलिया ॥ध्रु.॥ 

देती घेती करिती खटपटा आणिकें । निराळा कौतुके पाहोनियां ॥२॥ 
दिवस बोटी: आह्यीं धरियेलें माप । वाहातों संकल्प स्वहिताचा ॥३॥ 
तुका ह्मणे मग देसी कोण्या काळें । चुकुर दुर्बळे होतों आह्यी ॥४॥ 


तुह्या आह्यां तुटी होईल यावरी । ऐसें मज हरी दिसतसे ॥१॥ 
वचनाचा कांहीं न देखों आधार । करावा हा धीर कोठवरी ॥ध्रु.॥ 
सारिलें संचित होतें गांठी कांहीं । पुढें क्रण तें ही नेदी कोणी ॥२॥ 
जावें चि न लगे कोणांचिया घरा । उडाला पातेरा तुझ्या संगें ॥३॥ 
तुका ह्मणे आह्यां हा चि लाभ जाला । मनुष्यधर्म गेला पांडुरंगा ॥४॥ 


देव मजुर देव मजुर । नाहीं उजुर सेवेपुढें ॥१॥ 
देव गांढयाळ देव गांढयाळ । देखोनियां बळ लपतसे ॥२॥ 
देव तर काई देव तर काई । तुका ह्मणे राई तरी मोटी ॥३॥ 


देव दयाळ देव दयाळ । साहे कोल्हाळ बहुतांचा॥१॥ 
देव उदार देव उदार । थोडयासाटीं फार देऊं जाणे ॥२॥ 
देव चांगला देव चांगला । तुका लागला चरणीं ॥३॥ 


देव बासर देव बासर । असे निरंतर जेथें तेथें ॥१॥ 


देव खोळंबा देव खोळंबा । मज झळंबा म्हूण कोंडी ॥ध्रु.॥ 
देव लागट देव लागट । लाविलिया चट जीवीं जडे ॥२॥ 

देव बावळा देव बावळा । भावें जवळा लुडबुडी ॥३॥ 

देव न व्हावा देव न व्हावा। तुका ह्मणे गोवा करी कामीं ॥४॥ 


देव निढळ देव निढळ । मूळ नाहीं डाळ परदेशी॥१॥ 
देव अकुळी देव अकुळी । भलते ठायीं सोयरीक ॥२॥ 
देव लिगाडया देव लिगाडया । तुका ह्मणे भाडया दंभें ठकी ॥३॥ 


देव बराडी देव बराडी । घाली देंठासाटीं उडी ॥१॥ 
देव भ्याड देव भ्याड । राखे बळीचें कवाड ॥ध्रु.॥ 
देव भाविक भाविक । होय दासाचें सेवक ॥२॥ 

देव होया देव होया । जैसा ह्मणे तैसा तया ॥३॥ 
देव लाहान लाहान । तुका ह्मणे अनुरेण॥४॥ 


देव भला देव भला । मिळोनि जाय जैसा त्याला॥१॥ 
देव उदार उदार । देतां नाहीं थोडें फार ॥ध्रु.॥ 

देव बळी देव बळी| जोडा नाहीं भूमंडळीं ॥२॥ 

देव व्हावा देव व्हावा । आवडे तो सर्वां जीवां ॥३॥ 
देव चांगला चांगला । तुका चरणीं लागला ॥४॥ 


देव पाहों देव पाहों । उंचे ठायीं उभे राहों ॥१॥ 

देव देखिला देखिला । तो नाहीं कोणां भ्याला ॥ध्रु.॥ 
देवा कांहीं मागो मागो । जीव भाव त्यासी सांगो ॥२॥ 
देव जाणे देव जाणे । पुरवी मनींचिये खुणे ॥३॥ 

देव कातर कातर । तुका ह्मणे अभ्यंतर ॥४॥ 


देव आमचा आमचा । जीव सकळ जीवांचा ॥१॥ 

देव आहे देव आहे । जवळीं आह्यां अंतरबाहे ॥ध्रु.॥ 

देव गोड देव गोड । पुरवी कोडारचें ही कोड ॥२॥ 

देव आह्यां राखे राखे । घाली कळिकाळासी काखे ॥३॥ 
देव दयाळ देव दयाळ । करी तुकयाचा सांभाळ ॥४॥ 


जाऊं देवाचिया गांवां | देव देईल विसांवा ॥१॥ 

देवा सांगो सुखदुःख । देव निवारील भूक ॥ध्रु.॥ 
घालूं देवासी च भार। देव सुखाचा सागर ॥२॥ 

राहों जवळी देवापाशीं । आतां जडोनि पायांसी ॥३॥ 
तुका ह्मणे आह्मी बाळें । या देवाचीं लडिवाळें॥४॥ 


प्रेम तेथें वास करी । मुखीं उच्चारितां हरी ॥१॥ 
प्रेम यावें तया गांवा । चोजवीत या वैष्णवां ॥ध्रु.॥ 
प्रेमे पाठी लागे बळें। भक्त देखोनियां भोळे ॥२॥ 
प्रेम न वजे दवडितां । शिरे बळें जेथें कथा ॥३॥ 
तुका ह्मणे थोर आशा । प्रेमा घरीं विष्णुदासां॥४॥ 


संत मानितील मज । तेणें वाटतसे लाज ॥१॥ 

तुह्ली कृपा केली नाहीं । चित्त माझें मज ग्वाही ॥ध्रु.॥ 
गोविलों थोरिवां । दुःख वाटतसे जीवा ॥२॥ 

तुका ह्मणे माया । अवरा हे पंढरिराया ॥३॥ 


नाहीं तुह्यी केला । अंगीकार तो विठ्ठला ॥१॥ 
सोंगे न पवीजे थडी । माजी फुटकी सांगडी ॥ध्रु.॥ 
प्रेम नाही अंगीं । भले ह्मणविलें जगीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे देवा । मज वांयां कां चाळवा॥३॥ 


आतां चक्रधरा । झणी आह्यांस अव्हेरा ॥१॥ 
तुमचीं ह्मणविल्यावरी । जैसीं तैसीं तरी हरी ॥ध्रु.॥ 
काळ आह्यां खाय । तरी तुझें नांव जाय ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा । आतां पण सिध्दी न्यावा ॥३॥ 


मज ऐसें कोण उध्दरिलें सांगा । ब्रीदें पांडुरंगा बोलतसां ॥१॥ 
हातींच्या कांकणां कायसा आरिसा । उरलों मी जैसा तैसा आहें ॥ध्रु.॥ 
धनमंत्री हरी रोग्याचिये वेथे । तें तों कांहीं येथें न देखिजे ॥२॥ 

तुका ह्मणे नाहीं अनुभव अंगें । वचन वाउगें कोण मानी ॥३॥ 


काय तें सामर्थ्य न चले या काळें । काय जालीं बळें शक्तिहीण ॥१॥ 
माझिया संचितें आणिलासी हरी । जालें तुजवरी वरिष्ठ तें ॥ध्रु.॥ 
काय गमाविली सुदर्शन गदा | नो बोला गोविंदा लाजतसां ॥२॥ 
तुका ह्मणे काय ब्रिदाचें तें काम । सांडा परतें नाम दिनानाथ ॥३॥ 


बळ बुध्दी वेचुनियां शक्ती । उदक चालवावें युक्ती ॥१॥ 
नाहीं चळण तया अंगीं । धांवे लवणामागें वेगीं॥ध्रु.॥ 
पाट मोट कळा । भरित पखाळा सागळा ॥२॥ 

बीज ज्यासी घ्यावें। तुका ह्मणे तैसें व्हावें ॥३॥ 


न ह्मणे साना थोर । दृष्ट पापी अथवा चोर ॥१॥ 
सकळा द्यावी एकी चवी | तान हरूनि निववी ॥ध्रु.॥ 
न ह्मणे दिवस राती । सर्व काल सर्वा भूतीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे झारी । घेतां तांब्यानें खापरी ॥३॥ 


इच्छा चाड नाहीं । न धरी संकोच ही कांहीं ॥१॥ 
उदका नेलें तिकडे जावें । केलें तैसें सहज व्हावें ॥ध्रु.॥ 
मोहरी कांदा ऊंस । एक वाफा भिन्न रस ॥२॥ 

तुका ह्मणे सुख । पीडा इच्छा पावे दुःख ॥३॥ 


तरले ते मागें आपुलिया सत्ता । कमाई अनंता करूनियां ॥१॥ 
उसनें फेडितां धर्म तेथें कोण । ते तुज अनन्ये तुह्मी त्यांसी ॥ध्रु.॥ 
मज ऐसा कोण सांगा वांयां गेला । तो तुह्ली तारिला पांडुरंगा ॥२॥ 
तुका ह्मणे नांवासारिखी करणी । न देखें हें मनीं समजावें ॥३॥ 


कवणांशीं भांडों कोण माझें साहे । कोण मज आहे तुजविण ॥१॥ 
धरिलें उदास दुरदुरांतरें | सांडी एकसरें केली माझी ॥ध्रु.॥ 
आइकोन माझे नाइकसी बोल । देखोनियां खोळ बुंथी घेसी ॥२॥ 
तुका ह्मणे एके गांवींची वसती । ह्मणऊनि खंती वाटे देवा ॥३॥ 


आळवितां कंठ शोकला भीतर । आयुष्य वेचे धीर नाहीं मना ॥१॥ 


अझून कां नये हें तुझ्या अंतरा । दिनाच्या माहेरा पांडुरंगा ॥ध्रु.॥ 
धन दिसे डोळा दगडाचे परी । भोग ते शरीरीं विष जालें ॥२॥ 
चुकलों काय तें मज क्षमा करीं । आळिंगूनि हरी प्रेम द्यावें ॥३॥ 
अवस्था राहिली रूपाची अंतरीं । बाहेर भीतरी सर्व काळ ॥४॥ 
तुका ह्मणे माजे सकळ उपाय । पांडुरंगा पाय तुझे आतां ॥५॥ 


॥ शिवाजी राजे यांनीं स्वामींस अबदागिरी, घोडा, 
कारकून असे न्यावयास पाठविले ते अभंग ॥ ॥ 


दिवटया छत्री घोडे । हें तों बऱ्यांत न पडे ॥१॥ 
आतां येथें पंढरिराया । मज गोविसी कासया ॥ध्रु.॥ 
मान दंभ चेष्टा। हे तों शूकराची विष्ठा ॥२॥ 

तुका ह्मणे देवा । माझे सोडववणे धांवा ॥३॥ 


नावडे जें चित्ता । तें चि होसी पुरविता ॥१॥ 

कां रे पुरविली पाठी । माझी केली जीवेसाटीं ॥ध्रु.॥ 
न करावा संग । वाटे दुरावावें जग ॥२॥ 

सेवावा एकांत | वाटे न बोलावी मात ॥३॥ 

जन धन तन । वाटे लेखावें वमन ॥४॥ 

तुका ह्मणे सत्ता । हातीं तुझ्या पंढरिनाथा ॥५॥ 


जाणोनि अंतर | टाळिसील करकर ॥१॥ 

तुज लागली हे खोडी । पांडुरंगा बहु कुडी ॥ध्रु.॥ 
उठविसी दारीं । धरणें एखादिया परी ॥२॥ 
तुका ह्मणे पाये । कैसे सोडीन ते पाहें ॥३॥ 


नाहीं विचारीत | मेघ हागनदारी सेत ॥१॥ 
नये पाहों त्याचा अंत । ठेवीं कारणापें चित्त ॥ध्रु.॥ 
वर्जीत गंगा । नाहीं उत्तम अधम जगा ॥२॥ 
तुका ह्मणे मळ । नाहीं अग्नीसी विटाळ॥३॥ 


काय दिला ठेवा । आह्यां विठ्ठल चि व्हावा ॥१॥ 
तुह्ली कळलेती उदार । साटीं परिसाची गार ॥ध्रु.॥ 


जीव दिला तरी। वचना माझ्या नये सरी ॥२॥ 
तुका ह्मणे धन । आह्यां गोमासासमान ॥३॥ 


पिकवावें धन । ज्याची आस करी जन ॥१॥ 

पुढें उरे खातां देतां । नव्हे खंडण मवितां ॥ध्रु.॥ 
खोलीं पडे ओली बीज तरीं च हातीं लागे निज ॥२॥ 
तुका ह्मणे धनी । विठ्ठल अक्षरी हीं तिन्ही ॥३॥ 


मुंगी आणि राव । आह्यां सारखाची जीव ॥१॥ 

गेला मोह आणि आशा । कळिकाळाचा हा फांसा ॥ध्रु.॥ 
सोनें आणि माती। आह्यां समान हें चित्तीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे आलें । घरा वैकुंठ सगळें ॥३॥ 


तिहीं त्रिभुवनीं । आह्यी वैभवाचे धनी ॥१॥ 

हातां आले घाव डाव । आमचा मायबाप देव ॥ध्रु.॥ 
काय त्रिभुवनीं बळ। अंगीं आमुच्या सकळ ॥२॥ 
तुका ह्मणे सत्ता । अवघी आमुची च आतां ॥३॥ 


आही तेणें सुखी । ह्मणा विठ्ठल विठ्ठल मुखीं ॥१॥ 
तुमचें येर वित्त धन । तें मज मृत्तिकेसमान ॥ध्रु.॥ 
कंटीं मिरवा तुळसी । व्रत करा एकादशी ॥२॥ 
ह्मणवा हरिचे दास । तुका ह्मणे मज हे आस ॥३॥ 
॥९॥ 


नाही काष्ठाचा गुमान । गोवी भ्रमरा सुमन ॥१॥ 
प्रेम प्रीतीचे बांधलें । तें न सुटे कांहीं केलें ॥ध्रु.॥ 
पदरीं घालीं पिळा| बाप निर्बळ साटी बाळा ॥२॥ 
तुका ह्मणे भावें । भेणें देवा आकारावें ॥३॥ 


भावापुढें बळ । नाहीं कोणाचे सबळ ॥१॥ 
करी देवावरी सत्ता । कोण त्याहूनि परता ॥ध्रु.॥ 
बैसे तेथें येती । न पाचारितां सर्व शक्ति ॥२॥ 


तुका ह्मणे राहे । तयाकडे कोण पाहे॥३॥ 


भावाचिया बळें । आह्मी निर्भर दुर्बळें ॥१॥ 
नाहीं आणिकांची सत्ता । सदा समाधान चित्ता ॥ध्रु.॥ 
तर्का नाहीं ठाव । येथें रिघावया वाव ॥२॥ 
एकछत्री राज । तुक्‍या पांडुरंगी काज॥३॥ 


सत्तर्‌*४वत्ते मन । पाळी विठ्ठलाची आन ॥१॥ 
आज्ञा वाहोनियां शिरीं | सांगितलें तें चि करीं ॥ध्रु.॥ 
सरलीसे धांव । न लगे वाढवावी हांव ॥२॥ 

आहे नाहीं त्याचें । तुका ह्मणे कळे साचें॥३॥ 


खावें ल्यावें द्यावे । जमाखर्च तुझ्या नांवें ॥१॥ 

आतां चुकली खटपट । झाडया पाडयाचा बोभाट ॥ध्रु.॥ 
आहे नाहीं त्याचें । आह्यां काम सांगायारचें ॥२॥ 

तुका ह्मणे चिंता । भार वाहे तुझ्या माथां ॥३॥ 


आतां बरें जालें । माझे माथांचें निघालें ॥१॥ 
चुकली हे मरमर | भार माथांचे डोंगर ॥ध्रु.॥ 
नसतां कांहीं जोडी । करिती बहुतें तडातोडी ॥२॥ 
जाला झाडापाडा । तुका ह्मणे गेली पीडा ॥३॥ 


संचितें चि खावें । पुढें कोणाचे न घ्यावें ॥१॥ 
आतां पुरे हे चाकरी । राहों बैसोनियां घरीं ॥ध्रु.॥ 
नाहीं काम हातीं। आराणूक दिसराती ॥२॥ 
तुका ह्मणे सत्ता । पुरे पराधीन आतां ॥३॥ 


ज्याचे गांवीं केला वास । त्यासी नसावें उदास॥१॥ 
तरी च जोडिलें तें भोगे । कांहीं आघात न लगे ॥ध्रु.॥ 
वाढवावी थोरी। मुखें ह्मणे तुझे हरी ॥२॥ 

तुका ह्मणे हे गोमटी । दासा न घलावी तुटी ॥३॥ 


माझा तुह्मी देवा केला अंगीकार । हें मज साचार कैसें कळे ॥१॥ 
कां हो कांहीं माझ्या नये अनुभवा | विचारितां देवा आहें तैसा ॥ध्रु.॥ 
लौकिकाचा मज लाविसी आभार । शिरोरत्नभार दुःखाचा हा ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाहीं पालट अंतरीं । तेथें दिसे हरी ठकाठकी ॥३॥ 


तोंडें बोलावें तें तरी वाटे खरें । जीव येरेयेरें वंचिजे ना ॥१॥ 

हें तुह्मां सांगणें काय उगवूनि । जावें समजोनि पांडुरंगा॥ध्रु.॥ 
जेवित्याची खूण वाढित्या अंतरीं । प्रीतीने हे धरी चाली तेथें ॥२॥ 
तुका ह्मणे बहु परीचे आदर । अत्यंत वेव्हारसंपादणी ॥३॥ 


न पालटे एक । भोळा भक्त चि भाविक ॥१॥ 
येरां नास आहे पुढें । पुण्य सरतां उघडे ॥ध्रु.॥ 
नेणे गर्भवास | एक विष्णूचा चि दास ॥२॥ 
तुका ह्मणे खरें । नाम विठोबाचे बरें ॥३॥ 


॥ स्वामींनीं पत्र पंढरीनाथास पंढरीस पाठविलें ते अभंग ॥ ॥ 
संतांबरोबर पाठविल्या पत्राचे अभंग 


कोणा मुखें ऐसी ऐकेन मी मात । चाल तुज पंढरिनाथ बोलावितो ॥१॥ 
मग मी न धरीं आस मागील बोभाट । वेगीं धरिन वाट माहेराची ॥ध्रु.॥ 
निरांजिरें चित्त करिते तळमळ । केधवां देखती मूळ आलें डोळे ॥२॥ 
तुका ह्मणे कई भाग्याची उजरी। होईल पंढरी देखावया ॥३॥ 


कां माझा विसर पडिला मायबाप । सांडियेली कृपा कोण्या गुणें ॥१॥ 
कैसा कंठूनियां राहों संवसार । काय एक धीर देऊं मना ॥ध्रु.॥ 

नाहीं निरोपाची पावली वारता । करावी ते चिंता ऐसी कांहीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे एक वेचूनि वचन । नाहीं समाधान केलें माझें ॥३॥ 


कांहीं माझे कळों आले गुणदोष । ह्मणऊनि उदास धरिलें ऐसें ॥१॥ 
नाहीं तरी येथें न घडे अनुचित । नाहीं ऐसी रीत तया घरीं ॥ध्रु.॥ 
कळावें तें मना आपुलिया सवें । ठायींचे हें घ्यावें विचारूनि ॥२॥ 


मज अव्हेरिलें देवें । माझिया कर्तव्यें बुध्दीचिया॥३॥ 


नव्हे धीर कांहीं पाठवू निरोप । आला तरीं कोप येऊ सुखें ॥१॥ 
कोपोनियां तरी देईल उत्तर । जैसें तैसें पर फिरावूनि ॥ध्रु.॥ 

नाहीं तया तरी काय एक पोर । मज तों माहेर आणीक नाहीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे असे तयामध्यें हित । आपण निवांत असों नये ॥३॥ 


आतां पाहों पंथ माहेराची वाट । कामाचा बोभाट पडो सुखें ॥१॥ 
काय करूं आतां न गमेसें जालें । बहुत सोसिलें बहु दिस ॥ध्रु.॥ 
घर लागे पाठी चित्ता उभे वारे । आपुलें तें झुरे पाहावया ॥२॥ 
तुका ह्मणे जीव गेला तरी जाव | धरिला तो देव भाव सिध्दी ॥३॥ 


विनवीजे ऐसें भाग्य नाहीं देवा । पायांशी केशवा सलगी केली ॥१॥ 
धीटपणें पत्र लिहिलें आवडी । पार नेणे थोडी मति माझी ॥ध्रु.॥ 
जेथें देवा तुझा न कळे चि पार । तेथें मी पामर काय वाणूं ॥२॥ 
जैसे तैसे माझे बोल अंगीकारीं । बोबडया उत्तरीं गौरवितो ॥३॥ 
तुका ह्मणे विटेवरि जी पाउलें । तेथें म्यां ठेविलें मस्तक हें ॥४॥ 


देवांच्या ही देवा गोपिकांच्या पती । उदार हे ख्याती त्रिभुवनीं ॥१॥ 
पातकांच्या रासी नासितोसी नामें । जळतील कर्मे महा दोष ॥ध्रु.॥ 
सर्व सुखें तुझ्या वोळगती पायीं । रिध्दि सिध्दि ठायीं मुक्तिचारी ॥२॥ 
इंद्रासी दुर्लभ पाविजे तें पद । गीत गातां छंद वातां टाळी ॥३॥ 

तुका ह्मणे जड जीव शक्तिहीन । त्यांचें तूं जीवन पांडुरंगा ॥४॥ 


काय जालें नेणों माझिया कपाळा । न देखीजे डोळां मूळ येतां ॥१॥ 
बहु दिस पाहें वचनासी वास । धरिलें उदास पांडुरंगा ॥ध्रु.॥ 

नाहीं निरोपार्चे पावलें उत्तर । ऐसें तों निष्ठर न पाहिजे ॥२॥ 
पडिला विसर किंवा कांहीं धंदा । त्याहूनि गोविंदा जरूरसा ॥३॥ 
तुका ह्मणे आलें वेचाचें सांकडे । देणें घेणें पुढे तो ही धाक ॥४॥ 


एवढा संकोच तरि कां व्यालासी । आह्यी कोणांपाशीं तोंड वासूं ॥१॥ 
कोण मज पुसे सिणलें भागले । जरी मोकलिलें तुह्मीं देवा ॥ध्रु.॥ 


कवणाची वाट पाहों कोणीकडे । कोण मज ओढे जीवलग ॥२॥ 
कोण जाणे माझे जीवींचें सांकडे । उगवील कोडें संकटाचें॥३॥ 
तुका ह्मणे तुह्यी देखिली निश्‍चिंती । काय माझे चित्तीं पांडुरंगा ॥४॥ 


देई डोळे भेटी न धरीं संकोच । न घलीं कांहीं वेच तुजवरी ॥१॥ 
तुज बुडवावें ऐसा कोण धर्म । अहर्निशी नाम घेतां थोडें ॥ध्रु.॥ 
फार थोडें काहीं करूनि पातळ । त्याजमध्यें काळ कडे लावूं ॥२॥ 
आहे माझी ते चि सारीन सिदोरी । भार तुजवरी नेदीं माझा ॥३॥ 
तुका ह्मणे आह्यां लेकराची जाती । भेटावया खंती वाटतसे ॥४॥ 


सीण भाग हरे तेथींच्या निरोपें । देखिलिया रूप उरी नुरे ॥१॥ 
इंद्रियांची धांव होईल कुंटित । पावेल हें चित्त समाधान॥ध्रु.॥ 
माहेर आहेसें लौकिकीं कळावें । निळळ बरवें शोभा नेदी ॥२॥ 
आस नाहीं परी उरी बरी वाटे । आपलें तें भेटे आपणासी ॥३॥ 
तुका ह्मणे माझी अविट आवडी । खंडण तांतडी होऊं नेदीं ॥४॥ 


धरितों वासना परी नये फळ । प्राप्तीचा तो काळ नाहीं आला ॥१॥ 
तळमळी चित्त घातलें खापरीं । फुटतसे परी लाहीचिया ॥ध्रु.॥ 
प्रकार ते कांहीं नावडती जीवा । नाहीं पुढें ठावा काळ हातीं ॥२॥ 
जातों तळा येतों मागुता लौकरी । वोळशाचे फेरी सांपडलों ॥३॥ 
तुका ह्मणे बहु करितों विचार । उतरें डोंगर एक चढें ॥४॥ 


कां माझे पंढरी न देखती डोळे । काय हें न कळे पाप यांचें ॥१॥ 
पाय पंथें कां हे न चलती वाट । कोण हें अदृष्ट कर्म बळी ॥ध्रु.॥ 
कां हें पायांवरी न पडे मस्तक । क्षेम कां हस्तक न पवती ॥२॥ 
कां या इंद्रियांची न पुरे वासना । पवित्र होईना जिव्हा कीर्ती ॥३॥ 
तुका ह्मणे कई जाऊनि मोटळें । पडेन हा लोळे महाद्वारी ॥४॥ 


काय पोरें जालीं फार । किंवा न साहे करकर ॥१॥ 
ह्मणऊनि केली सांडी । घांस घेऊं न ल्हां तोंडीं ॥ध्रु.॥ 
करूं कलागती। तुज भांडणें भोंवतीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे टांचें । घरीं जालेंसे वरोचें ॥३॥ 


कांहीं चिंतेविण । नाहीं उपजत सीण ॥१॥ 

तरी हा पडिला विसर । माझा तुह्यां जाला भार ॥ध्रु.॥ 
आली कांहीं तुटी । गेली सुटोनियां गांठी ॥२॥ 

तुका ह्मणे घरीं । बहु बैसले रिणकरी॥३॥ 


निरोपासी वेचे । काय बोलतां फुकाचें ॥१॥ 

परी हें नेघेवे चि यश । भेओं नको सुखी आस ॥ध्रु.॥ 
सुख समाधानें । कोण पाहे देणें घेणें ॥२॥ 

न लगे निरोपासी मोल । तुका ह्मणे वेचे बोल ॥३॥ 


जोडीच्या हव्यासें । लागे धनांचें चि पिसें ॥१॥ 
मग आणीक दुसरें । लोभ्या नावडती पोरें ॥ध्रु.॥ 
पाहे रुक्‍्याकडे । मग अवघें ओस पडे ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा । तुला बहुत चि हेवा ॥३॥ 


मविलें मविती । नेणों रासी पडिल्या किती ॥१॥ 

परि तूं धाला चि न धासी । आलें उभाउभीं घेसी ॥ध्रु.॥ 
अवघ्यां अवघा काळ । वाटा पाहाती सकळ ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाहीं । अराणूक तुज कांहीं ॥३॥ 


न बैससी खालीं । सम उभा च पाउलीं ॥१॥ 

ऐसे जाले बहुत दिस । जालीं युगें अठ्ठाविस ॥ध्रु.॥ 
नाहीं भाग सीण । अराणूक एक क्षण ॥२॥ 

तुका ह्मणे किती । मापें केलीं देती घेती॥३॥ 


जोडी कोणांसाटीं । एवढी करितोसी आटी ॥१॥ 
जरी हें आह्यां नाहीं सुख । रडों पोरें पोटीं भूक ॥ध्रु.॥ 
करूनि जतन। कोणा देसील हें धन ॥२॥ 

आमचे तळमळे । तुझें होईल वाटोळें ॥३॥ 

घेसील हा श्राप । माझा होऊनियां बाप ॥४॥ 

तुका ह्मणे उरी । आतां न ठेवीं यावरी ॥५॥ 


करूनि चाहाडी । अवघी बुडवीन जोडी ॥१॥ 

जरि तूं होऊनि उदास । माझी बुडविसी आस ॥ध्रु.॥ 
येथें न करी काम मुखें नेघें तुझें नाम ॥२॥ 

तुका ह्मणे कुळ । तुझें बुडवीन समूळ॥३॥ 


समर्थाचे पोटीं । आह्मी जन्मलो करंटीं ॥१॥ 

ऐसी जाली जगीं कीर्ति । तुझ्या नामाची फजिती ॥ध्रु.॥ 
येथें नाहीं खाया। न ये कोणी मूळ न्याया ॥२॥ 

तुका ह्मणे जिणें । आतां खोटें जीवपणें ॥३॥ 


पुढें तरी चित्ता । काय येईल तें आतां ॥१॥ 

मज सांगोनिया धाडीं । वाट पाहातों वराडी ॥ध्रु.॥ 
कंठीं धरिला प्राण । पायांपाशीं आलें मन ॥२॥ 
तुका ह्मणे चिंता । बहु वाटतसे आतां॥३॥ 


कैचा मज धीर । कोठें बुध्दि माझी स्थिर ॥१॥ 

जें या मनासी आवरूं । आंत पोटीं वाव धरूं ॥ध्रु.॥ 
कैची शुध्द मति। भांडवल ऐसें हातीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे कोण दशा आली सांगा ॥३॥ 


समर्पक वाणी । नाहीं ऐकिजेसी कानीं ॥१॥ 

आतां भावें करूनि साचा । पायां पडिलों विठोबाच्या ॥ध्रु.॥ 
न कळे उचित। करूं समाधान चित्त ॥२॥ 

तुका ह्मणे विनंती । विनविली धरा चित्तीं ॥३॥ 


येती वारकरी | वाट पाहातों तोंवरी ॥१॥ 
घालूनियां दंडवत | पुसेन निरोपाची मात ॥ध्रु.॥ 
पत्र हातीं दिलें । जया जेथें पाठविलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे येती । जाइन सामोरा पुढती ॥३॥ 


रुळे महाद्वारी । पायाखालील पायरी ॥१॥ 


तैसें माझें दंडवत । सांगा निरोप हा संत ॥ध्रु.॥ 
पडे दंडकाठी । देह भलतीसवा लोटी ॥२॥ 
तुका ह्मणे बाळ । लोळे न धरितां सांभाळ॥३॥ 


तुह्यी संतजनीं । माझी करावी विनवणी ॥१॥ 

काय तुकयाचा अन्याय । त्यासी अंतरले पाय ॥ध्रु.॥ 
भाका बहुतां रीती। माझी कीव काकुलती ॥२॥ 

न देखे पंढरी । तुका चरण विटेवरी॥३॥ 


होइल कृपादान । तरी मी येईन धांवोन ॥१॥ 

होती संतांचिया भेटी । आनंदें नाचों वाळवंटीं ॥ध्रु.॥ 
रिघेन मातेपुढें । स्तनपान करीन कोडें ॥२॥ 

तुका ह्मणे ताप । हरती देखोनियां बाप॥३॥ 


परिसोनि उत्तर । जाब देईजे सत्वर ॥१॥ 

जरी तूं होसी कृपावंत । तरि हा बोलावीं पतित ॥ध्रु.॥ 
नाणीं कांहीं मना । करूनि पापाचा उगाणा ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाहीं । काय शक्ति तुझे पायीं ॥३॥ 


ऐकोनियां कीर्ती । ऐसी वाटती विश्रांती ॥१॥ 

माते सुख डोळां पडे । तेथें कोण लाभ जोडे ॥ध्रु.॥ 
बोलतां ये वाचे । वीट नये जिव्हा नाचे ॥२॥ 

तुका ह्मणे धांवे । वासना ते रस घ्यावे॥३॥ 


किती करूं शोक । पुढें वाढे दुःखें दुःख ॥१॥ 
आतां जाणसी तें करीं । माझें कोण मनीं धरी ॥ध्रु.॥ 
पुण्य होतें गांठी । तरि कां लागती हे आटी ॥२॥ 
तुका ह्मणे बळ । माझी राहिली तळमळ ॥३॥ 


करील आबाळी । माझ्या दांताची कसाळी ॥१॥ 
जासी एखादा मरोन । पाठी लागेल हें जन ॥ध्रु.॥ 
घरीं लागे कळहे।| नाहीं जात तो शीतळ ॥२॥ 


तुका ह्मणे पोरवडे । मज येतील रोकडे ॥३॥ 


आतां आशीर्वाद । माझा असो सुखें नांद ॥१॥ 
ह्मणसी कोणा तरी काळें । आहेतसी माझीं बाळें ॥ध्रु.॥ 
दुरी दूरांतर। तरी घेसी समाचार ॥२॥ 

नेसी कधीं तरी । तुका ह्मणे लाज हरी ॥३॥ 


आतां हे सेवटीं । माझी आइकावी गोष्टी ॥१॥ 
आतां द्यावा वचनाचा । जाब कळे तैसा याचा ॥ध्रु.॥ 
आतां करकर| पुढें न करीं उत्तर ॥२॥ 

तुका ह्मणे ठसा । तुझा आहे राखें तैसा ॥३॥ 


बोलिलों ते आतां । कांहीं जाणतां नेणतां ॥१॥ 
क्षमा करावे अन्याय । पांडुरंगे माझे माय ॥ध्रु.॥ 
स्तुती निंदा केली| लागे पाहिजे साहिली ॥२॥ 
तुका ह्मणे लाड । दिला तैसें पुरवा कोड ॥३॥ ॥॥ 


या पत्राच्या उत्तराच्या मार्गप्रतीक्षेचे अभंग 


माहेरिंचा काय येईल निरोप । ह्मणऊनि झोंप नाहीं डोळां ॥१॥ 
वाट पाहें आस धरूनियां जीवीं । निडळा हे ठेवीं वरी बाहे ॥ध्रु.॥ 
बोटवरी माप लेखितों दिवस । होतों कासावीस धीर नाहीं ॥२॥ 
काय नेणों संतां पडेल विसर । कीं नव्हे सादर मायबाप॥३॥ 
तुका ह्मणे तेथें होईल दाटणी । कोण माझें आणी मना तेथें ॥४॥ 


परि तो आहे कृपेचा सागर । तोंवरी अंतर पडों नेदी॥१॥ 
बहुकानदृष्टी आइके देखणा । पुरोनियां जना उरलासे।॥ध्रु.॥ 
सांगितल्याविणें जाणे अंतरिंचें । पुरवावें ज्याचें तैसें कोड ॥२॥ 
बहुमुखें कीर्ती आइकिली कानीं । विश्वास ही मनीं आहे माझा ॥३॥ 
तुका ह्मणे नाहीं जात वांयांविण । पाळितो वचन बोलिलों तें ॥४॥ 


यावरि न कळे संचित आपुलें । कैसें वोडवलें होइल पुढें ॥१॥ 


करील विक्षेप धाडितां मुळासी । किंवा धाडा ऐसी तांतडी हे ॥ध्रु.॥ 
जोंवरी हे डोळां देखें वारकरी । तों हें भरोवरी करी चित्त ॥२॥ 
आस वाढविते बुध्दीचे तरंग । मनाचे ही वेग वावडती॥३॥ 

तुका ह्मणे तेव्हां होतील निश्चळ । इंद्रियें सकळ निरोपानें ॥४॥ 


होईल निरोप घेतला यावरी । राउळाभीतरीं जाऊनियां॥१॥ 
करूनियां दधिमंगळभोजन । प्रयाण शकुनसुमुहूर्ते ॥ध्रु.॥ 

होतील दाटले सद्गदित कंठीं । भरतें या पोटीं वियोगाचें ॥२॥ 
येरयेरां भेटी क्षेम आलिंगनें । केलीं समाधान होतीं संतीं ॥३॥ 
तुका ह्मणे चाली न साहे मनास । पाहाती कळस परपरतों ॥४॥ 


ऐसी ते सांडिली होईल पंढरी । येते वारकरी होत वाटे ॥१॥ 
देखिले सोहळे होती आठवत । चालती ते मात करूनियां ॥ध्रु.॥ 
केली आइकिली होईल जे कथा । राहिलें तें चित्ता होइल प्रेम ॥२॥ 
गरुडटके टाळ मृदांग पताका । सांगती ते एकां एक सुख ॥३॥ 
तुका ह्मणे आतां येती लवलाहीं । आलिंगूनि बाहीं देइन क्षेम ॥४॥ 


क्षेम मायबाप पुसेन हें आधीं । न घलीं हें मधीं सुख दुःख ॥१॥ 

न करीं तांतडी आपणांपासूनि । आइकेन कानीं सांगतीं तें ॥ध्रु.॥ 
अंतरींचें संत जाणतील गूज । निरोप तो मज सांगतील॥२॥ 
पायांवरी डोई ठेवीन आदरें । प्रीतिपडिभरें आळिंगून ॥३॥ 

तुका ह्मणे काया करीन कुरवंडी । ओवाळून सांडीं त्यांवरून ॥४॥ 


होइल माझी संतीं भाकिली करुणा । जे त्या नारायणा मनीं बैसे ॥१॥ 
श्रृंगारूनि माझीं बोबडीं उत्तरें । होतील विस्तारें सांगितलीं ॥ध्रु.॥ 
क्षेम आहे ऐसें होइल सांगितलें । पाहिजे धाडिलें शीघ्र मूळ ॥२॥ 
अवस्था जे माझी ठावी आहे संतां । होइल कृपावंता निरोपिली ॥३॥ 
तुका ह्मणे सवें येईल मुऱ्हाळी । किंवा कांहीं उरी राखतील ॥४॥ 


दोहींमध्यें एक घडेल विश्‍्वासें । भातुकें सरिसें मूळ तरी ॥१॥ 
करिती निरास निःशेष न घडे । कांहीं तरी ओढे चित्त माये ॥ध्रु.॥ 
लौकिकाची तरी धरितील लाज । काय माझ्या काज आचरणें ॥२॥ 


अथवा कोणाचें घेणें लागे रीण । नाहीं तरी हीनकर्मी कांहीं ॥३॥ 
व्यालीचिये अंगीं असती वेधना । तुका ह्मणे मना मन साक्ष ॥४॥ 


बैसतां कोणापें नाहीं समाधान । विवरे हें मन ते चि सोई ॥१॥ 
घडी घडी मज आठवे माहेर | न पडे विसर क्षणभरी ।ध्रु.॥ 

नो बोलावें ऐसा करितों विचार । प्रसंगीं तों फार आठवते ॥२॥ 
इंद्रियांसी वाहो पडिली ते चाली । होती विसांवली ये चि ठायीं॥३॥ 
एकसरें सोस माहेरासी जावें । तुका ह्मणे जीवें घेतलासे ॥४॥ 


नाहीं हानि परी न राहावे निसुर । न पडे विसर काय करूं ॥१॥ 
पुसाविसी वाटे मात कापडियां । पाठविती न्याया मूळ मज ॥ध्रु.॥ 
आणीक या मना नावडे सोहळा । करितें टकळा माहेरींचा ॥२॥ 
बहु कामे केलें बहु कासावीस । बहु जाले दिस भेटी नाहीं ॥३॥ 
तुका ह्मणे त्याचें न कळे अंतर | अवस्था तों फार होते मज ॥४॥ 


तोंवरी म्यां त्यास कैसें निषेधावें । जों नाहीं बरवें कळों आलें ॥१॥ 
कोणाचिया मुखें तट नाहीं मागें । वचन वाउगे बोलों नये ॥ध्रु.॥ 
दिसे हानि परी निरास न घडे । हे तंव रोकडे अनुभव॥२॥ 
आपुलिया भोगें होईल उशीर । तोंवरी कां धीर केला नाहीं ॥३॥ 
तुका ह्मणे गोड करील सेवट | पाहिली ते वाट ठायीं आहे ॥४॥ 


माहेरींचें आलें तें मज माहेर । सुखाचे उत्तर करिन त्यासी ॥१॥ 
पायांवरी माथा आळिंगीन बाहीं । घेईन लवलाहीं पायवणी ॥ध्रु.॥ 
सुख समाचार पुसेन सकळ । कैसा पर्वकाळ आहे त्यास ॥२॥ 
आपुले जीवींचें सुखदुःख भावें । सांगेन अघवें आहे तैसें ॥३॥ 
तुका ह्मणे वीट नेघें आवडीचा । बोलिली च वाचा बोलवीन ॥४॥ 


वियोग न घडे सन्निध वसलें । अखंड राहिलें होय चित्तीं ॥१॥ 
विसरु न पडे विकल्प न घडे । आलें तें आवडे तया पंथें ॥ध्रु.॥ 
कामाचा विसर नाठवे शरीर | रसना मधुर नेणे फिकें॥२॥ 
निरोपासी काज असो अनामिक । निवडितां एक नये मज ॥३॥ 
तुका ह्मणे हित चित्ते ओढियेलें । जेथें तें उगलें जावें येणें ॥४॥ 


आतां माझे सखे येती वारकरी । जीवा आस थोरी लागली ते ॥१॥ 
सांगतील माझ्या निरोपाची मात । सकळ वृत्तांत माहेरींचा ॥ध्रु.॥ 
काय लाभ जाला काय होतें केणें । काय काय कोणे सांटविलें ॥२॥ 
मागणें तें काय धाडिलें भातुकें । पुसेन तें सुखें आहेतसीं ॥३॥ 
तुका ह्मणे काय सांगती ते कानीं । ऐकोनियां मनीं धरुनि राहें ॥४॥ 


काय करावें म्यां केले ते विचार । घडेल साचार काय पाहों ॥१॥ 
काय मन नाहीं धरीत आवडी । प्रारब्धीं जोडी ते चि खरी ॥ध्रु.॥ 
काय म्यां तेथींचें रांधिलें चाखोनि । तें हें करीं मनीं विवंचना ॥२॥ 
आणीक ही त्यासी बहुत कारण । बहु असे जिणें ओढीचें ही ॥३॥ 
तुका ह्मणे आह्यां बोळविल्यावरी । परती माघारी केली नाहीं ॥४॥ 


आह्यां अराणूक संवसारा हातीं । पडिली नव्हती आजिवरी ॥१॥ 
पुत्रदाराधन होता मनी धंदा । गोवियेलों सदा होतों कामें ॥ध्रु.॥ 
वोडवलें ऐसें दिसतें कपाळ । राहिलें सकळ आवरोनि॥२॥ 

मागे पुढें कांहीं न दिसे पाहातां | तेथूनियां चिंता उपजली ॥३॥ 
तुका ह्मणे वाट पाह्याचें कारण | येथीचिया हिंणें जालें भाग्य ॥४॥ 


बहु दिस नाहीं माहेरिंची भेटी । जाली होती तुटी व्यवसायें ॥१॥ 
आपुल्याला होतों गुंतलों व्यासंगें । नाहीं त्या प्रसंग आठवलें ॥ध्रु.॥ 
तुटातें तुटते जडती जडलें । आहे तें आपुलें आपणापें ॥२॥ 

बहु निरोपार्चे पावलें उत्तर । जवळी च पर एक तें ही ॥३॥ 

काय जाणों मोह होईल सांडिला । बहु दिस तुटला तुका ह्मणे ॥४॥ 


होतीं नेणों जालीं कठिणें कठीण । जवळी च मन मर्ने ग्वाही ॥१॥ 
आह्ली होतों सोई सांडिला मारग । घडिलें तें मग तिकून ही ॥ध्रु.॥ 
निश्चिंतीनें होते पुढिलांची सांडी । न चाले ते कोंडी मायबापा ॥२॥ 
आह्यां नाहीं त्यांचा घडिला आठव । त्यांचा बहु जीव विखुरला ॥३॥ 
तुका ह्मणे जालें धर्माचें माहेर । पडिलें अंतर आह्यांकूनि ॥४॥ 


आतां करावा कां सोंस वांयांविण । लटिका चि सीण मनासी हा ॥१॥ 
असेल तें कळों येईल लौकरी । आतां वारकरी आल्यापाठी ॥ध्रु.॥ 


बहु विलंबाचें सन्निध पातलें । धीराचें राहिलें फळ पोटीं ॥२॥ 
चालिलें तें ठाव पावेल सेवटीं । पुरलिया तुटी पाउलांची ॥३॥ 
तुका ह्मणे आसे लागलासे जीव । ह्मणऊनि कींव भाकीतसें ॥४॥ ॥॥ 


व संत परत आले त्यांची भेट झाली ते अभंग 


भागलेती देवा । माझा नमस्कार घ्यावा ॥१॥ 
तुह्मी क्षेम कीं सकळ । बाळ अवघे गोपाळ ॥ध्रु.॥ 
मारगीं चालतां । श्रमलेती येतां जातां ॥२॥ 
तुका ह्मणे कांहीं । कृपा आहे माझ्या ठायीं ॥३॥ 


घालूनियां ज्योती । वाट पाहें दिवसराती ॥१॥ 
बहु उताविळ मन । तुमचें व्हावें दरुषण ॥ध्रु.॥ 
आलों बोळवीत । तैसें या चि पंथें चित्त ॥२॥ 
तुका ह्मणे पेणी । येतां जातां दिवस गणीं॥३॥ 


आजि दिवस धन्य । तुमचें जालें दरुषण ॥१॥ 
सांगा माहेरींची मात । अवघा विस्तारीं वृत्तांत ॥ध्रु.॥ 
आइकतों मन। करूनि सादर श्रवण ॥२॥ 

तुका ह्मणे नाम । माझा सकळ संभ्रम ॥३॥ 


बोलिलीं तीं काय । माझा बाप आणि माय ॥१॥ 
ऐसें सांगा जी झडकरी । तुह्यी सखे वारकरी ॥ध्रु.॥ 
पत्राचे वचन । काय दिलें फिरावून ॥२॥ 

तुका ह्मणे कांहीं । मना आणिलें कीं नाहीं ॥३॥ 


काय पाठविलें । सांगा भातुकें विठ्ठले ॥१॥ 
आसे लागलासे जीव । काय केली माझी कींव ॥ध्रु.॥ 
फेडिलें मुडतर । किंवा कांहीं जरजर ॥२॥ 
तुका ह्मणे सांगा । कैसें आर्त पांडुरंगा॥३॥ 


आजिचिया लाभे ब्रह्मांड ठेंगणें । सुखी जालें मन कल्पवेना ॥१॥ 


आर्तभूत माझा जीव जयांसाटीं । त्यांच्या जाल्या भेटी पायांसवें ॥ध्रु.॥ 
वाटुली पाहातां सिणले नयन । बहु होतें मन आर्तभूत ॥२॥ 

माझ्या निरोपाचे आणिलें उत्तर । होइल समाचार सांगती तो ॥३॥ 
तुका ह्मणे भेटी निवारला ताप । फळलें संकल्प संत आले ॥४॥ 


आजि बरवें जालें । माझें माहेर भेटले ॥१॥ 

डोळां देखिले सज्जन । निवारला भाग सीण ॥ध्रु.॥ 
धन्य जालों आतां । क्षेम देऊनियां संतां ॥२॥ 
इच्छेचे पावलों । तुका ह्मणे धन्य जालों॥३॥ 


वोरसोनि येती । वत्सें धेनुवेच्या चित्तीं ॥१॥ 
माझा कराया सांभाळ । वोरसोनियां कृपाळ ॥ध्रु.॥ 
स्नेहें भूक तान । विसरती जाले सीण ॥२॥ 
तुका ह्मणे कौतुके । दिलें प्रेमाचें भातुकें॥३॥ 


आलें तें आधीं खाईन भातुकें । मग कवतुकें गाईन ओव्या ॥१॥ 
सांगितला आधीं आइकों निरोप । होइल माझा बाप पुसें तों तें ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझे सखे वारकरी । आले हे माहेरीहून आजि ॥३॥ 


आमुप जोडल्या सुखाचिया रासी । पार त्या भाग्यासी नाहीं आतां ॥१॥ 
काय सांगो सुख जालें आलिंगन । निवाली दर्शनें कांति माझी ॥२॥ 
तुका ह्मणे यांच्या उपकारासाटीं । नाहीं माझे गांठी कांहीं एक ॥३॥ 


पवित्र व्हावया घालीन लोळणी । ठेवीन चरणीं मस्तक हें ॥१॥ 
जोडोनि हस्तक करीन विनवणी । घेइन पायवणी धोवोनियां ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझें भांडवल सु|चें । संतां हें ठायींचें ठावें आहे ॥३॥ ॥॥ 
पत्राचे अभंगसमाप्त। । । ॥॥ 


मना एक करीं । ह्मणे जाईन पंढरी । उभा विटेवरी। तो पाहेन सांवळा ॥१॥ 

करीन सांगती तें काम । जरी जपसी हें नाम । नित्य वाचे राम । हरि कृष्ण गोविंदा ॥ध्रु.॥ 
लागें संतांचिया पायां । कथे उल्हास गावया । आलों मागावया । शरण देई उचित॥२॥ 
नाचें रंगीं वाहें टाळी । होय सादर ते काळीं । तुका ह्मणे मळी । सांडूनियां अंतरी ॥३॥ 


न राहे क्षण एक वैकुंठीं । क्षीरसागरीं त्रिपुटी । 

जाय तेथें दाटी । वैष्णवांची धांवोनि ॥१॥ 

भाविक गे माये भोळें गुणाचें। आवडे तयाचें नाम घेतां तयासी ॥ध्रु.॥ 
जो नातुडे कवणिये परी । तपें दानें व्रतें थोरी । 
ह्मणतां वाचे हरि । राम कृष्ण गोविंदा ॥२॥ 

चौदा भुवनें जया पोटीं । तो राहे भक्तांचिये कंठीं । 
करूनियां साटी। चित्त प्रेम दोहींची ॥३॥ 

जया रूप ना आकार । धरी नाना अवतार | 
घेतलीं हजार । नांवें ठेवूनि आपणां ॥४॥ 

ऐसा भक्तांचा क्र्णी । पाहातां आगमीं पुराणीं । 
नाहीं तुका ह्मणे ध्यानीं । तो कीर्तनीं नाचतसे ॥५॥ 


स्वल्प वाट चला जाऊं । वाचे गाऊं विठ्ठल ॥१॥ 
तुह्यी आह्यी खेळीमेळीं । गदा रोळी आनंदें ॥ध्रु.॥ 
ध्वजा कुंचे गरुडटके । श्रृंगार निके करोनि ॥२॥ 
तुका ह्मणे हें चि नीट । जवळी वाट वैकुंठा ॥३॥ 


आनंदाच्या कोटी | सांटवल्या आह्यां पोटीं ॥१॥ 
प्रेम चालिला प्रवाहो । नामओघ लवलाहो ॥ध्रु.॥ 
अखंड खंडेना जीवन । राम कृष्ण नारायण ॥२॥ 
थडी आहिक्य परत्र । तुका ह्मणे सम तीर ॥३॥ 


चाहाडाची माता । व्यभिचारीण तत्त्वता ॥१॥ 
पाहे संतांचें उणें । छिद्र छळावया सुनें ॥ध्रु.॥ 
जेणों त्याच्या वाचें । कांहीं सोडिलें गाठीचें ॥२॥ 
तुका ह्मणे घात । व्हावा ऐसी जोडी मात ॥३॥ 


सापें ज्यासी खावें । तेणें प्राणासी मुकावे ॥१॥ 
काय लाधला दुर्जन । तोंडावरी थुंकी जन ॥ध्रु.॥ 
विंचु हाणें नांगी। अग्न लावी आणिकां अंगीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे जाती । नरका पाउलीं चालती ॥३॥ 


॥६॥ 
स्वामींनीं स्त्रीस उपदेश केला ते अभंग ॥ ॥ 


पिकल्या सेताचा आह्यां देतो वांटा । चौधरी गोमटा पांडुरंग ॥१॥ 

सत्तर टके बाकी उरली मागे तो हा । मागें झडले दाहा आजिवरी ॥ध्रु.॥ 
हांडा भांडीं गुरें दाखवी ऐवज । माजघरीं बाजे बैसलासे ॥२॥ 

मज यासी भांडतां जाब नेदी बळें । ह्मणे एका वेळे घ्याल वांटा ॥३॥ 
तुका ह्मणे स्त्रिये काय वो करावें । नेदितां लपावें काय कोठें ॥४॥ 


करितां विचार अवघें एक राज्य । दुजा कोण मज पाठी घाली ॥१॥ 
कोण्या रीती जावें आह्यी वो पळोनि । मोकळ अंगणीं मागें पुढें ॥ध्रु.॥ 
काय तें गव्हाणें हिंडावीं वो किती । दूत ते लागती याच पाठी ॥२॥ 
कोठें याची करूं केलों कुळवाडी । आतां हा न सोडी जीवें आह्यां ॥३॥ 
होऊनि बेबाख येथें चि राहावें। देईल तें खावें तुका ह्मणे ॥४॥ 


नागवूनि एकें नागवीं च केली । फिरोनियां आलीं नाहीं येथें ॥१॥ 
भेणें सुती कोणी न घेती पालवीं । करूनियां गोवी निसंतान ॥ध्रु.॥ 
एकें तीं गोविलीं घेऊनि जमान । हांसतील जन लोक तयां ॥२॥ 
सरले तयांसी घाली वैकुंठीं । न सोडी हे साटी जीवें जाली ॥३॥ 
तुका ह्मणे जालों जाणोनि नेणती । सांपडलों हातीं याचे आह्यी ॥४॥ 


आतां तूं तयास होई वो उदास । आरंभला नास माझ्या जीवा ॥१॥ 
जरूर हें जालें मज कां नावडे । उपास रोकडे येती आतां ॥ध्रु.॥ 
बरें म्या तुझिया जीवाचें तें काय । व्हावें हें तें पाहें विचारूनि ॥२॥ 
तुज मज तुटी नव्हे या विचारें । सहित लेकुरे राहों सुखें ॥३॥ 

तुका ह्मणे तरी तुझा माझा संग । घडेल वियोग कधीं नव्हे ॥४॥ 


काय करूं आतां माझिया संचिता । तेणें जीववित्ता साटी केली ॥१॥ 
न ह्मणावें कोणी माझें हें करणें । हुकुम तो येणें देवें केला ॥ध्रु.॥ 
करूनि मोकळा सोडिलों भिकारी । पुरविली तरी पाठी माझी ॥२॥ 
पाणिया भोंपळा जेवावया पार्ने । लाविलीं वो येणें देवें आह्यां ॥३॥ 
तुका ह्मणे यासी नाहीं वो करुणा | आहे नागवणा ठावा मज ॥४॥ 


नको धरूं आस व्हावें या बाळांस । निर्माण तें त्यांस त्यांचें आहे ॥१॥ 
आपुला तूं गळा घेई उगवूनि । चुकवीं जाचणी गर्भवास ॥ध्रु.॥ 

अवेज देखोनि बांधितील गळा । ह्मणोनि निराळा पळतुसें ॥२॥ 
देखोनियां त्यांचा अवघड मार । कांपे थरथर जीव माझा ॥३॥ 

तुका ह्मणे जरी आहे माझी चाड । तरी करीं वाड चित्त आतां ॥४॥ 


भले लोक तुज बहु मानवती । वाढेल या कीर्ति जगामाजी ॥१॥ 
ह्मणे मेलीं गुरें भांडीं नेलीं चोरें । नाहींत लेंकुरें जालीं मज ॥ध्रु.॥ 
आस निरसूनि कठिण हें मन । करीं वो समान वज्र तैसें ॥२॥ 
किंचित हें सुख टाकीं वो थुंकोनि । पावसील धनी परमानंद ॥३॥ 
तुका ह्मणे थोर चुकती सायास । भवबंद पाश तुटोनियां ॥४॥ 


ऐक हें सुख होईल दोघांसी । सोहळा हे त्र्षि करिती देव ॥१॥ 
जडितविमानें बैसविती मानने । गंधर्वांचें गाणें नामघोष ॥ध्रु.॥ 

संत महंत सिध्द येतील सामोरे । सर्वसुखा पुरे कोड तेथें ॥२॥ 
आलिंगूनि लोळों त्यांच्या पायांवरी । जाऊं तेथवरी मायबापें ॥३॥ 
तुका ह्मणे तया सुखा वर्णू काय । जेव्हां बापमाय देखें डोळां ॥४॥ 


देव पाहावया करीं वो सायास । न धरीं हे आस नाशिवंत ॥१॥ 

दिन शुध्द सोम सकाळीं पातला । द्वादशी घडला पर्वकाळ ॥ध्रु.॥ 
द्विजां पाचारूनि शुध्द करीं मन । देई वो हें दान यथाविध ॥२॥ 
नको चिंता करूं वस्त्रा या पोटाची । माउली आमुची पांडुरंग ॥३॥ 
तुका ह्मणे दुरी सांगतों पाल्हाळीं । परी तो जवळी आहे आह्यां ॥४॥ 


सुख हें नावडे आह्यां कोणा बळें । नेणसी अंधळें जालीशी तूं ॥१॥ 
भूक तान कैसी राहिली निश्चळ । खुंटलें चपळ मन ठायीं ॥ध्रु.॥ 
द्रव्य जीवाहूनि आवडे या जना । आह्यांसी पाषाणाहूनि हीन ॥२॥ 
सोइरे सज्जन जन आणि वन । अवघें समान काय गुणें ॥३॥ 
तुका ह्मणे आह्यां जवळी च आहे । सुख दुःख साहे पांडुरंग ॥४॥ 


गुरुकृपे मज बोलविलें देवें । होईल हें घ्यावें हित कांहीं ॥१॥ 
सत्य देवें माझा केला अंगीकार । आणीक विचार नाहीं आतां ॥ध्रु.॥ 


होई बळकट घालूनियां कास । हा चि उपदेश तुज आतां ॥२॥ 

सडा संमार्जन तुळसीवृंदावन । अतीतपूजन ब्राह्मणाचे ॥३॥ 

वैष्णवांची दासी होई सर्वभावें । मुखीं नाम घ्यावें विठोबाचें ॥४॥ 
पूर्णबोध स्त्रीभ्रतारसंवाद | धन्य जिहीं वाद आइकिला॥५॥ 

तुका ह्मणे आहे पांडुरंगकथा | तरेल जो चित्ता धरील कोणी ॥६॥ ॥॥ 


खडा रवाळी साकर । जाला नामाचा चि फेर । 

न दिसे अंतर | गोडी ठायीं निवडितां ॥१॥ 
४८५ ह्यी आह्मी पांडुरंगा । भिन्न ऐसें काय सांगा । 
जाळविलें जगा । मी हें माझें यासाटीं॥ध्रु॥ 

पायीं हातीं नाकीं शिरीं । हेम राहे अळंकारीं । 

मुसे आल्यावरी। काय निवडे वेगळें ॥२॥ 
निजलिया लाभ हानी । तों च खरी ते स्वप्नीं | 
तुका ह्मणे दोन्ही । निवारलीं जागतां ॥३॥ 


आह्ली जाणों तुझा भाव । कैंचा भक्त कैंचा देव । बीजा नाहीं ठाव । कैंचें फळ शेवटीं ॥१॥ 
संपादिलें बहु रूप । कैंचें पुण्य कैंचें पाप । नव्हतो आह्यी आप । आपणासी देखिलें॥ध्रु.॥ 
एके ठायीं घरिच्याघरीं । न कळतां जाली चोरी । तेथें तें चि दुरी । जाणें येणें खुंटलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे धरूनि हातीं । उर ठेविली मागुती । एकांतीं लोकांतीं । देवभक्तिसोहळा ॥३॥ 


कांहीं बोलिलों बोबडें । मायबापा तुह्यांपुढें । सलगी लाडें कोडें । मज क्षमा करावी ॥१॥ 

काय जाणावा महिमा । तुमचा म्यां पुरुषोत्तमा । आवडीनें सीमा । सांडविली मज हातीं ॥ध्रु.॥ 
घडे अवज्ञा सख्यत्वें । बाळें बापासी न भ्यावें । काय म्यां सांगावें । आहे ठावें तुह्यासी ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा । प्रेम लोभ न संडावा | पाळिला पाळावा | लळा पुढती आगळा ॥३॥ 


बहु भितों जाणपणा । आड न यो नारायणा | 
घेइन प्रेमपान्हा । भक्तिसुख निवाडे ॥१॥ 

यासी तुळे ऐसे कांहीं । दुर्जे त्रिभुवनीं नाहीं । 
काला भात दहीं । ब्रह्मादिकां दुर्लभ ॥ध्रु.॥ 
निमिशा अर्ध संतसंगति । वास वैकुंठी कल्पांतीं | 
मोक्षपदें होती । ते विश्रांति बापुडी ॥२॥ 

तुका ह्मणे हें चि देई । मीतूंपणा खंड नाहीं| 
बोलिलों त्या नाहीं । अभेदाची आवडी ॥३॥ ॥४॥ 


देवा आतां ऐसा करीं उपकार । देहेचा विसर पाडीं मज ॥१॥ 

तरीं च हा जीव सुख पावे माझा । बरें केशीराजा कळों आलें ॥ध्रु.॥ 
ठाव देई चित्ता राख पायांपाशीं । सकळ वृत्तींसी अखंडित ॥२॥ 
असे भय आतां लाज काम क्रोध । तोडावा संबंध यांचा माझा ॥३॥ 
मागणें तें एक हें चि आहे आतां । नाम मुखीं संतसंग देई ॥४॥ 
तुका ह्मणे नको वरपंग देवा । घेई माझी सेवा भावशुध्द ॥५॥ 


तुज न करितां काय नव्हे एक । हे तों सकळिक संतवाणी ॥१॥ 
घेई माझा भार करीं कइवार । उतरीं हा पार भवसिंधु ॥ध्रु.॥ 
उचित अनुचित पापपुण्यकाला | हा तों नये मला निवडितां ॥२॥ 
कुंटित राहिली बोलतां बोलतां । पार न पवतां वाणी पुढें ॥३॥ 
पुसतां ही कोणां न कळे हें गुज । राखें आतां लाज पांडुरंगा ॥४॥ 
तुका ह्मणे बहु पाहिलें या जीवें । वर्म जालें जी ठावें नाम तुझें ॥५॥ 


मज त्याची भीड नुलंघवे देवा । जो ह्मणे केशवा दास तुझा ॥१॥ 
मज आवडती बहु तैसे जन । करिती कीर्तन कथा तुझी ॥ध्रु.॥ 
सांडूनियां लाज नाचेन त्यांपुढें । आइकती कोडें नाम तुझें ॥२॥ 

न लगे उपचार होईन भिकारी । वैष्णवांच्या घरीं उष्टावळी॥३॥ 
तुका ह्मणे जाणों उचित अनुचित । विचारूनि हित तें चि करूं ॥४॥ 


तुझे पाय माझे राहियेले चित्तीं । ते मज दाविती वर्म देवा ॥१॥ 

आह्मां अंधां तुझ्या पायांचा आधार । जाणसी विचार चाळवितां ॥ध्रु.॥ 
मन स्थिर ठेलें इंद्रिये निश्चळ । हें तों माझें बळ नव्हे देवा ॥२॥ 
पापपुण्य भेद नासिलें तिमिर । त्रिगुण शरीर सांडियेलें ॥३॥ 

तुका ह्मणे तुझा प्रताप हा खरा । मी जाणें दातारा शरणागत ॥४॥ 


जेथें जातों तेथें तू माझा सांगाती । चालविसी हातीं धरूनियां ॥१॥ 
चालों वाटे आह्यी तुझा चि आधार । चालविसी भार सवें माझा ॥ध्रु.॥ 
बोलों जातां बरळ करिसी तें नीट । नेली लाज धीट केलों देवा ॥२॥ 
अवघें जन मज जाले लोकपाळ । सोइरे सकळ प्राणसखे ॥३॥ 

तुका ह्मणे आतां खेळतों कौतुकें । जालें तुझें सुख अंतर्बाहीं ॥४॥ 


जालें पीक आह्यां अवघा सुकाळ । घेऊं अवघा काळ प्रेमसुख ॥१॥ 

जाली अराणुक अवघियांपासून । अवघा गेला सीण भाग आतां ॥ध्रु.॥ 
अवघा जाला आह्यां एक पांडुरंग । आतां नाहीं जग माझें तुझें ॥२॥ 

अवघे चि आह्यी ल्यालों अळंकार । शोभलों हि फार अवघ्यांवरी ॥३॥ 
तुका ह्मणे आह्यी सदेवांचे दास। करणें न लगे आस आणिकांची ॥४॥ ॥६॥ 


साधनें आमुचीं आज्ञेचीं धारकें । प्रमाण सेवकें स्वामिसत्ता ॥१॥ 
प्रकाशिलें जग आपुल्या प्रकार्शे । रवि कर्मरसें अलिप्त त्या ॥ध्रु.॥ 
सांगणें तें तें नाहीं करणें आपण । मोलही वचन बाध जालें ॥२॥ 
तुका ह्मणे आह्यां भांडवल हातीं । येरझारा खाती केवढियें ॥३॥ 


शुभ जाल्या दिशा अवघा चि काळ । अशुभ मंगळ मंगळाचे ॥१॥ 
हातींचिया दीपें दुराविली निशी । न देखिजे कैसी आहे ते ही ॥ध्रु.॥ 
सुख दुःखाहूनि नाहीं विपरीत । देतील आघात हितफळें ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां आह्यांसी हें भलें । अवघे चि जाले जीव जंत ॥३॥ 


पाप पुण्य दोन्ही वाहाती मारग । स्वर्गनर्कभोग यांचीं पेणीं ॥१॥ 

एका आड एक न लगे पुसावें । जेविल्या देखावें मागे भूक ॥ध्रु.॥ 
राहाटीं पडिलें भरोनियां रितीं । होतील मागुतीं येतीं जातीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे आह्यी खेळतियांमधीं । नाहीं केली बुध्दी स्थिर पाहों ॥३॥ 
॥३॥ 


हित तें हें एक राम कंठीं राहे । नाठविती देहभाव देही ॥१॥ 

हा चि एक धर्म निज बीजवर्म । हें चि जाळी कर्मे केलीं महा ॥ध्रु.॥ 
चित्त राहे पायीं रूप बैसे डोळां । जीवें कळवळा आवडीचा ॥२॥ 
अखंड न खंडे अभंग न भंगे । तुका ह्मणे गंगे मिळणी सिंधु ॥३॥ ॥१॥ 


माझिये जातीचें मज भेटो कोणी । आवडीची धणी फेडावया ॥१॥ 
आवडे ज्या हरि अंतरापासूनि । ऐसियाचे मनीं आर्त माझें ॥ध्रु.॥ 
तयालागीं जीव होतो कासावीस | पाहातील वास नयन हे ॥२॥ 
सुफळ हा जन्म होईल तेथून । देतां आलिंगन वैष्णवांसी ॥३॥ 
तुका ह्मणे तो चि सुदिन सोहळा । गाऊं या गोपाळा धणीवरि ॥४॥ 


आमुचें जीवन हें कथाअमृत । आणिक ही संतसमागम॥१॥ 

सारूं एके ठायीं भोजन परवडी । स्वादरसें गोडी पदोपदीं ॥ध्रु.॥ 
धालिया ढेंकर येती आनंदाचे । वोसंडलें वाचे प्रेमसुख ॥२॥ 
पिकलें स्वरूप आलिया घुमरि । रासी ते अंबरीं न समाये ॥३॥ 
मोजितां तयाचा अंत नाहीं पार । खुंटला व्यापार तुका ह्मणे ॥४॥ 


जोडिलें तें आतां न सरे सारितां । जीव बळी देतां हाता आलें ॥१॥ 
संचित सारूनि बांधिलें धरणें । तुंबिलें जीवन आक्षय हें ॥ध्रु.॥ 

शीत उष्ण तेथें सुखदुःख नाहीं । अंतर सबाही एक जालें ॥२॥ 

बीज तो अंकुर पत्र शाखा फळें । प्राप्ततीज मुळे अवघें नासे ॥३॥ 
तुका ह्मणे नामीं राहिलीसे गोडी । बीजाच्या परवडी होती जाती ॥४॥ 


भक्तिभाव आह्मी बांधिलासे गांठी । साधावितों हाटीं घ्या रे कोणी ॥१॥ 
सुखाचिया पेंठे घातला दुकान । मांडियेले वान रामनाम ॥ध्रु.॥ 

सुखाचें फुकारचें सकळांचें सार । तरावया पार भवसिंधु ॥२॥ 

मागे भाग्यवंत जाले थोर थोर । तिहीं केला फार हा चि सांटा ॥३॥ 
खोटें कुडे तेथें नाहीं घातपात । तुका ह्मणे चित्त शुध्द करीं ॥४॥ 


प्रजन्यें पडावें आपुल्या स्वभावें । आपुलाल्या दैवें पिके भूमि ॥१॥ 
बीज तें चि फळ येईल शेवटीं । लाभहानितुटी ज्याची तया ॥ध्रु.॥ 
दीपाचिये अंगीं नाहीं दुजाभाव । धणी चोर साव सारिखे चि ॥२॥ 
काउळें ढोंपरा ककर तित्तिरा । राजहंसा चारा मुक्ताफळें ॥३॥ 
तुका ह्मणे येथें आवडी कारण | पिकला नारायण जयां तैसा ॥४॥ 


धीर तो कारण एकविधभाव । पतिब्रते नाहो सर्वभावें॥१॥ 

चातक हे जळ न पाहाती दृष्टी । वाट पाहे कंठीं प्राण मेघा ॥ध्रु.॥ 
सूर्यविकाशनी नेघे चंद्रामृत । वाट पाहे अस्तउदयाची॥२॥ 

धेनु येऊं नेदी जवळी आणिकां । आपुल्या बाळकाविण वत्सा ॥३॥ 
तुका ह्मणे नेम प्राणांसवेंसाटी । तरी च या गोष्टी विठोबाची ॥४॥ ॥६॥ 


रामें स्नानसंध्या केलें क्रियाकर्म । त्याचा भवश्रम निवारला ॥१॥ 


आणिकें दुरावलीं करितां खटपट । वाउगे बोभाट वर्माविण॥ध्रु.॥ 
रामनामीं जिंहीं धरिला विश्वास । तिंहीं भवपाश तोडियेले ॥२॥ 
तुका ह्मणे केलें कळिकाळ ठेंगणें । नामसंकीर्तनें भाविकांनी ॥३॥ 


वैष्णवांची कीर्ती गाइली पुराणीं । साही अठरांजणीं चहूं वेदी ॥१॥ 
ऐसे कोणी दावा ग्रंथांचे वाचक । कर्मठ धार्मिक पुण्यशील ॥ध्रु.॥ 
आदिनाथ शंकर नारद मुनेश्वर । शुका ऐसा थोर आणिक नाहीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे मुगुटमणी हे भक्ति । आणीक विश्रांति अरतिया ॥३॥ 


बोलिलों जैसें बोलविलें देवें । माझें तुम्हां ठावें जातिकुळ ॥१॥ 
करा क्षमा कांहीं नका धरूं कोप । संत मायबाप दीनावरि ॥ध्रु.॥ 
वाचेचा चाळक जाला दावी वर्म । उचित ते धर्म मजपुढें ॥२॥ 
तुका ह्मणे घडे अपराध नेणतां । द्यावा मज आतां ठाव पायीं ॥३॥ 


संतांचे घरींचा दास मी कामारी । दारीं परोपरीं लोळतसें ॥१॥ 
चरणींचे रज लागती अंगांस । तेण बेताळीस उध्दरती ॥ध्रु.॥ 
उच्छिष्ट हें जमा करुनि पत्रावळी । घालीन कवळी मुखामाजी ॥२॥ 
तुका ह्मणे मी आणीक विचार । नेणें हे चि सार मानीतसें ॥३॥ ॥४॥ 


एक शेरा अन्ना चाड । येर वाउगी बडबड ॥१॥ 
कां रे तृष्णा वाढविसी । बांधवूनि मोहपाशीं ॥ध्रु.॥ 
ओठ हात तुझा जागा। येर सिणसी वाउगा ॥२॥ 
तुका ह्मणे श्रम । एक विसरतां राम ॥३॥ 


आलें धरायच पेट । पुढें मागुतें न भेटे ॥१॥ 

होसी फजीती वरपडा । लक्ष चौऱ्यासीचे वेढां ॥ध्रु.॥ 
नाहीं कोणांचा सांगात । दुःख भोगितां आघात ॥२॥ 
एका पाउलाची वाट । कोणां सांगावा बोभाट ॥३॥ 
जुंतिजेसी घाणां । नाहीं मारित्या करुणा ॥४॥ 

तुका ह्मणे हित पाहें । जोंवरि हें हातीं आहे ॥५॥ 


लाभ जाला बहुतां दिसीं । लाहो करा पुढें नासी । मनुष्यदेहा ऐसी । उत्तमजोडी जोडिली ॥१॥ 


घेई हरिनाम सादरें । भरा सुखाचीं भांडारें । जालिया व्यापारें । लाहो हेवा जोडीचा ॥ध्रु.॥ 
घेउनि माप हातीं । काळ मोवी दिवस राती । चोर लाग घेती । पुढें तैसें पळावें ॥२॥ 
हित सावकासें । ह्मणे करीन तें पिसें । हातीं काय ऐसें । तुका ह्मणे नेणसी ॥३॥ ॥३॥ 


सुखाचे ओतलें । दिसे श्रीमुख चांगलें ॥१॥ 
म्नेधरिला अभिळास । मिठी घातली पायांस ॥ध्रु.॥ 
होतां दृष्टादृष्टी । तापगेला उठाउठी ॥२॥ 

तुका ह्मणे जाला । लाभे लाभ दुणावला ॥३॥ 


झरा लागला सुखाचा | ऐसा मापारी कइंचा ॥१॥ 
जो हें माप तोंडें धरी । सळे जाली ते आवरी ॥ध्रु.॥ 
जाले बहु काळ । कोणा नाहीं ऐसें बळ ॥२॥ 

तुका ह्मणे तळ । नाहीं पाहेसा सकळ ॥३॥ 


आही बोलों तें तुज कळे । एक दोहीं ठायीं खेळे॥१॥ 
काय परिहाराचें काम । जाणें अंतरींचे राम ॥ध्रु.॥ 
कळोनियां काय चाड । माझी लोकांसी बडबड ॥२॥ 
कारण सवें एका । अवघें आहे ह्मणे तुका ॥३॥ 


उमटे तें ठायीं । तुझे निरोपावें पायीं ॥१॥ 

आह्लीं करावें चिंतन । तुझें नामसंकीर्तन ॥ध्रु.॥ 

भोजन भोजनाच्या काळीं। मागों करूनियां आळी ॥२॥ 
तुका ह्मणे माथां । भार तुझ्या पंढरिनाथा॥३॥ 


केला पण सांडी । ऐसियासी ह्मणती लंडी ॥१॥ 
आतां पाहा विचारून । समर्थासी बोले कोण ॥ध्रु.॥ 
आपला निवाड। आपणें चि करितां गोड ॥२॥ 

तुह्लीं आह्मी देवा । बोलिला बोल सिध्दी न्यावा ॥३॥ 
आसे धुरे उणें । मार्गे सरे तुका ह्मणे॥४॥ 


न व्हावें तें जालें । तुह्या आह्यांसी लागलें ॥१॥ 
आतां हालमाकलगमें । भांडोनियां काढूं वर्म ॥ध्रु.॥ 


पाटोळयासवेंसाटी। दिली रगटयाची गांठी ॥२॥ 
तुका ह्मणे हरी । आणूनियां करिन सरी ॥३॥ 


पतितमिरासी । ते म्यां धरिला जीवेंसी ॥१॥ 

आतां बळिया सांग कोण । ग्वाही तुझें माझें मन ॥ध्रु.॥ 
पावणांचा ठसा। दावीं मज तुझा कैसा ॥२॥ 

वाव तुका ह्मणे जालें । रोख पाहिजे दाविले ॥३॥ 


करितां वेरझारा । उभा न राहासी वेव्हारा ॥१॥ 

हे तों झोंडाईचे चाळे । काय पोटीं तें न कळे ॥ध्रु.॥ 
आरगुणी मुग | बैसलासी जैसा बग ॥२॥ 

तुका ह्मणे किती । बुडविलीं आळवितीं॥३॥ 


नाहीं देणें घेणे । गोवी केली अभिमानें ॥१॥ 

आतां कां हो निवडू नेदां | पांडुरंगा येवढा धंदा ॥ध्रु.॥ 
पांचांमधीं जावें । थोडयासाटीं फजित व्हावें ॥२॥ 
तुज ऐसी नाहीं । पांडुरंगा आह्यी कांहीं ॥३॥ 

टाकुं तो वेव्हार । तुज बहू करकर ॥४॥ 

तुका ह्मणे आतां । निवडू संतां हें देखतां ॥५॥ ॥९॥ 


सिंचन करितां मूळ । वृक्ष वोल्हावे सकळ ॥१॥ 
नको पृथकाचे भरी । पडों एक मूळ धरीं ॥ध्रु.॥ 
पाणचोऱ्याचें दार। वरिल दाटावें तें थोर ॥२॥ 
वस्व जाला राजा । मग आपुल्या त्या प्रजा ॥३॥ 
एक चिंतामणी । फिटे सर्व सुखधणी ॥४॥ 

तुका ह्मणे धांवा । आहे पंढरिये विसांवा ॥५॥ 


करूं याची कथा नामाचा गजर । आह्यां संवसार काय करी ॥१॥ 
ह्मणवूं हरिचे दास लेऊं तीं भूषणें । कांपे तयाभेणें कळिकाळ ॥ध्रु.॥ 
आशा भय लाज आड नये चिंता । ऐसी तया सत्ता समर्थाची ॥२॥ 
तुका ह्मणे करूं ऐसियांचा संग । जेणें नव्हे भंग चिंतनाचा ॥३॥ ॥२॥ 


काय सर्प खातो अन्न | काय ध्यान बगारचें ॥१॥ 
अंतरींची बुध्दि खोटी । भरलें पोटीं वाईट ॥ध्रु.॥ 
काय उंदीर नाहीं धांवीं । राख लावी गाढव ॥२॥ 
तुका ह्मणे सुसर जळीं । काउळीं कां न न्हाती ॥३॥ 


मदें मातलें नागवे नाचे । अनुचित वाचे बडबडी॥१॥ 

आतां शिकवावा कोणासी विचार । कर्म तें दुस्तर करवी धीट॥ध्रु.॥ 
आलें अंगासी तें बळिवंत गाढें । काय वेडयापुढें धर्मनीत ॥२॥ 

तुका ह्मणे कळों येईल तो भाव । अंगावरिल घाव उमटतां ॥३॥ ॥२॥ 


सोन्याचे पर्वत करवती पाषाण । अवघे रानोरान कल्पतरू ॥१॥ 

परि या दुर्लभ विठोबाचे पाय । तेथें हे उपाय न सरती ॥ध्रु.॥ 

अमृतें सागर भरवे ती गंगा । ह्मणवेल उगा राहें काळा ॥२॥ 

भूत भविष्य कळों येईल वर्तमान । करवती प्रसन्न रिध्दिसिध्दी ॥३॥ 
स्थान मान कळों येती योगमुद्रा । नेववेल वारा ब्रह्मांडासी ॥४॥ 
तुका ह्मणे मोक्ष राहे आलीकडे । इतर बापुडे काय तेथें ॥५॥ ॥१॥ 


भाविकां हें वर्म सांपडलें निकें । सेविती कवलुकें धणीवरि ॥१॥ 

इच्छितील तैसा नाचे त्यांचे छंदें । वंदिती तीं पदें सकुमारें ॥ध्रु.॥ 
विसरले मुक्ती भक्तिअभिळासें । ओढत सरिसें सुखा आलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाहीं मागायाची आस । पांडुरंग त्यांस विसंबेना ॥३॥ 


भक्तां समागमें सर्वभावें हरि । सर्व काम करी न संगतां ॥१॥ 
सांटवला राहे हृदयसंपुष्टीं । बाहेर धाकुटी मूर्ति उभा॥ध्रु.॥ 
मागण्याची वास पाहे मुखाकडे । चिंतिल्या रोकडे मनोरथ ॥२॥ 
तुका ह्मणे जीव भाव देवापायीं । ठेवूनि ते कांहीं न मगती ॥३॥ 


प्रेमअमृतें रसना ओलावली । मनाची राहिली वृत्ति पायीं ॥१॥ 
सकळ ही तेथें वोळलीं मंगळें । वृष्टि केली जळे आनंदाच्या ॥ध्रु.॥ 
सकळ इंद्रियें जालीं ब्रह्मरूप । ओतलें स्वरूप माजी तया ॥२॥ 
तुका ह्मणे जेथें वसे भक्तराव । तेथें नांदे देव संदेह नाहीं ॥३॥ 
॥३॥ 


कासया गुणदोष पाहों आणिकांचे । मज काय त्यांचें उणें असे ॥१॥ 
काय पापपुण्य पाहों आणिकांचें । मज काय त्यांचें उणें असें ॥ध्रु.॥ 
नष्टदुष्टपण कवणाचें वाणू । तयाहून आनु अधिक माझें ॥२॥ 

कुचर खोटा मज कोण असे आगळा । तो मी पाहों डोळां आपुलिये ॥३॥ 
तुका ह्मणे मी भांडवलें पुरता । तुजसी पंढरिनाथा लावियेलें ॥४॥ ॥१॥ 


काळ जवळि च उभा नेणां । घाली झांपडी खुंटी कानां ॥१॥ 
कैसा हुशार सावध राहीं । आपुला तूं अपुलेठायीं॥ध्रु.॥ 
काळ जवळिच उभा पाहीं । नेदी कोणासि देऊं कांहीं ॥२॥ 
काळें पुरविली पाठी । वरुषें जालीं तरी साठी ॥३॥ 

काळ भोंवताला भोंवे। राम येऊं नेदी जिव्हे ॥४॥ 

तुका ह्मणे काळा । कर्म मिळतें तें जाळा ॥५॥ ॥१॥ 


दुष्ट भूषण सज्जनाचें । अलभ्यलाभ पुण्य त्याचें॥१॥ 
धन्य ऐसा परउपकारी । जाय नरका आणिकांवारि ॥ध्रु.॥ 
मळ खाये संवदणी । करी आणिकांची उजळणी ॥२॥ 
तुका ह्मणे त्याचा । प्रीती आदर करा साचा ॥३॥ 


साहोनियां टांकीघाये । पाषाण देव चि जाला पाहें॥१॥ 
तया रीती दृढ मन । करीं साधाया कारण ॥ध्रु.॥ 

बाण शस्त्र साहे गोळी । सुरां ठाव उंच स्थळीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे सती । अग्न न देखे ज्या रीती ॥३॥ ॥२॥ 


तेणें वेशें माझीं चोरिलीं अंगें । मानावया जग आत्मैपणे। 

नाहीं चाड भीड संसाराचे कोड । उदासीन सर्व गुणें । 

भय मोह लज्जा निरसली शंका । अवघियां एक चि पणें । 
विठ्ठलाच्या पायीं बैसोनि राहिलीं । भागलीं नुटित तेणें ॥१॥ 
आतां त्यांसीं काय चाले माझें बळ । जालोंसें दुर्बळ सत्त्वहीन । 
दग्ध पट दिसे संगति बरवंट । काय त्याचें कारण ॥ध्रु.॥ 
आळवसें दृष्टी न पाहे आपुलें । एक चि देखिलें सर्वरूप | 
मानामान तेथें खुंटोनि राहिलें । पिसुन तो कोण बाप । 

ज्योति ना अंधार अवघा एकंकार| तेथें काय पुण्यपाप । 


विठ्ठलावांचुनि कांहीं च नावडे । वेगळाल्या भावें रूप ॥२॥ 
बळबडिवार लौकिक वेव्हार । गेली आशा तृष्णा माया । 
सुखदुःखाची वार्ता नाइके । अंतरलों दुरी तया । 

मीतूंपणनिःकाम होऊनि । राहिलों आपुलिया ठायां । 

तुजविण आतां मज नाहीं कोणी । तुका ह्मणे देवराया ॥३॥ ॥१॥ 


कथा पुराण ऐकतां । झोंप नाथिलि तत्त्वता । खाटेवरि पडतां । व्यापी चिंता तळमळ ॥१॥ 
ऐसी गहन कर्मगति। काय तयासी रडती । जाले जाणते जो चित्तीं | कांहीं नेघे आपुला॥ध्रु.॥ 
उदक लावितां न धरे । चिंता करी केव्हां सरे । जाऊं नका धीर । ह्मणे करितां ढवाळया ॥२॥ 
जवळी गोंचिड क्षीरा । जैसी कमळणी दर्दुरा । तुका ह्मणे दुरा । देशत्यागें तयासी ॥३॥ 


संदेह बाधक आपआपणयांतें । रज्जुसर्पवत भासतसे। 

भेऊनियां काय देखिलें येणें । मारें घायेंविण लोळतसे ॥१॥ 

आपणें चि तारी आपण चि मारी । आपण उध्दरी आपणयां । 
शुकनळिकेन्यायें गुंतलासी काय । विचारूनि पाहें मोकळिया ॥ध्रु॥ 
पापपुण्य कैसे भांजिले अख । दशकाचा एक उरविला । 

जाणोनियां काय होतोसी नेणता । शून्या ठाव रिता नाहीं नाहीं ॥२॥ 
दुरा दृष्टी पाहें न्याहाळूनि । मृगजला पाणी न ह्मणें चाडा । 

धांवतां चि फुटे नव्हे समाधान । तुका ह्मणे जाण पावे पीडा ॥३॥ ॥२॥ 


कथे उभा अंग राखे जो कोणी । ऐसा कोण गणी तया पापा ॥१॥ 
येथें तो पातकी न येता च भला । रणीं कुचराला काय चाले ॥ध्रु.॥ 
कथे बैसोनी आणीक चर्चा । धिग त्याची वाचा कुंभपाक ॥२॥ 
तुका ह्मणे ऐलपैल ते थडीचे । बुडतील साच मध्यभागीं ॥३॥ 


नावडे ज्या कथा उठोनियां जाती । ते यमा फावती बरे वोजा ॥१॥ 
तो असे जवळी गोंचिडाच्या न्यायें । देशत्यागें ठार्ये तया दुरी ॥ध्रु.॥ 
नव्हे भला कोणी नावडे दुसरा । पाहुणा किंकरा यमा होय ॥२॥ 
तुका ह्मणे तया करावें तें काई । पाषाण कां नाहीं जळामध्यें ॥३॥ 


जवळी नाहीं चित्त । काय मांडियेलें प्रेत ॥१॥ 
कैसा पाहे चद्रिद्राष्टि । दीप स्नेहाच्या शेवटीं ॥ध्रु.॥ 


कांतेलेसें श्वान । तैसें दिशा हिंडे मन ॥२॥ 
त्याचे कानीं हाणे । कोण बोंब तुका ह्मणे॥३॥ 


दुर्बळा वाणीच्या एक दोनि सिध्दि । सदैवा समाधि विश्वरूपीं ॥१॥ 
काय त्याचें वांयां गेलें ते एक । सदा प्रेमसुख सर्वकाळ ॥ध्रु.॥ 

तीर्थ देव दुरी तया भाग्यहीना । विश्व त्या सज्जना दुमदुमिलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे एक वाहाती मोळिया । भाग्यें आगळिया घरा येती ॥३॥ ॥४॥ 


परिमळें काष्ठ ताजवां तुळविलें । आणीक नांवांचीं थोडीं । एक तें कातिवें उभविलीं ढवळारें 
एकाचिया कुड मेडी । एक दीनरूप आणिती मेळिया । एक ते बांधोनि माडी 

अवघियां बाजार एक चि जाला । मांविकलीं आपुल्या पाडीं ॥१॥ 

गुण तो सार रूपमध्यकार । अवगुण तो फार पीडीतसे ॥ध्रु.॥ 

एक गुणें आगळे असती । अमोल्य नांवांचे खडे । एक समर्थ दुर्बळा घरीं 

फार मोलाचे थोडे । एक झगमग करिती वाळवंटीं । कोणी न पाहाती तयांकडे 

सभाग्य संपन्न आपुलाले घरीं । मायेक दैन्य बापुडे ॥२॥ 

एक मानें रूपें सारिख्या असती । अनेकप्रकार याती। ज्याचिया संचितें जैसें आलें पुढें 
तयाची तैसी च गति । एक उंचपदीं बैसउनि सुखें । दास्य करवी एका हातीं 

तुका ह्मणे कां मानिती सुख । चुकलिया वांयां खंती ॥३॥ ॥१॥ 


नाहीं आह्यां शत्रु सासुरें पिसुन । दाटलें हें घन माहियेर ॥१॥ 

पाहें तेथें पांडुरंग रखुमाई । सत्यभामा राही जननिया॥ध्रु.॥ 

लज्जा भय कांही आह्यां चिंता नाहीं । सर्वसुखें पायीं वोळगती ॥२॥ 
तुका ह्मणे आह्यी सदैवाचीं बाळें । जालों लडिवाळें सकळांचीं ॥३॥ 


गभाअ असतां बाळा । कोण पाळी त्याचा लळा॥१॥ 
कैसा लाघवी सूत्रधारी । कृपाळुवा माझा हरी ॥ध्रु.॥ 
सर्प पिलीं वितां चि खाय । वांचलिया कोण माय ॥२॥ 
गगनीं लागला कोसरा । कोण पुरवी तेथें चारा ॥३॥ 
पोटीं पाषाणांचे जीव | कवण जीव त्याचा भाव ॥४॥ 
तुका ह्मणे निश्चळ राहें । होईल तें सहज पाहें ॥५॥ 


न ह्मणे कवणां सिध्द साधक गंव्हार । अवघा विश्वंभर वांचूनियां ॥१॥ 


ऐसें माझे बुध्दि काया वाचा मन | लावीं तुझें ध्यान पांडुरंगा ॥ध्रु.॥ 
गातां प्रेमगुण शंका माझ्या मनीं । नाचतां रंगणीं नाठवावी ॥२॥ 

देई चरणसेवा भूतांचें भजन । वर्णा अभिमान सांडवूनि ॥३॥ 
आशापाश माझी तोडीं माया चिंता । तुजविण वेथा नको कांहीं ॥४॥ 
तुका ह्मणे सर्व भाव तुझे पायीं । राहे ऐसें देई प्रेम देवा ॥५॥ 


अग्निमाजी गेलें । अग्नि होऊन तें च ठेलें ॥१॥ 

काय उरलें तया पण । मागील तें नाम गुण ॥ध्रु.॥ 

लोह लागेपरिसा अंगीं । तो ही भूषण जाला जगीं ॥२॥ 
सरिता वोहळा ओघा। गंगे मिळोनि जाल्या गंगा ॥३॥ 
चंदनाच्या वासें । तरु चंदन जालेस्पर्शे॥४॥ 

तुका जडला संतां पायीं । दुजेपणा ठाव नाहीं॥५॥ ॥४॥ 


ऐशा भाग्यें जालों । तरी धन्य जन्मा आलों ॥१॥ 
रुळें तळीले पायरी । संत पाय देती वरी ॥ध्रु.॥ 
प्रेमामृतपान । होईल चरणरजें स्नान ॥२॥ 

तुका ह्मणे सुखें । तया हरतील दुःखें॥३॥ 


करितां या सुखा । अंतपार नाहीं लेखा ॥१॥ 
माथां पडती संतपाय । सुख कैवल्य तें काय ॥ध्रु.॥ 
ऐसा लाभ नाहीं । दुजा विचारितां कांहीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे गोड । तेथें पुरे माझें कोड॥३॥ ॥२॥ 


वेद जया गाती । आह्यां तयाची संगति ॥१॥ 

नाम धरियेलें कंठीं । अवघा सांटविला पोटीं ॥ध्रु.॥ 
अंकारारचें बीज । हातीं आमुचे तें निज ॥२॥ 

तुका ह्मणे बहु मोटें । अणुरणियां धाकुटें ॥३॥ 


तूं श्रीयेचा पति । माझी बहु हीन याती ॥१॥ 

दोघे असों एके ठायीं । माझा माथा तुझे पायीं ॥ध्रु.॥ 
माझ्या दीनपणां पार । नाहीं बहु तूं उदार ॥२॥ 
तुका ह्मणे पांडुरंगा । मी ओहोळ तूं गंगा ॥३॥ 


मी याचक तूं दाता । काय सत्य पाहों आतां ॥१॥ 
म्या तों पसरिला हात । करीं आपुलें उचित ॥ध्रु.॥ 
आह्ली घ्यावें नाम । तुह्या समाधान काम ॥२॥ 

तुका ह्मणे देवराजा । वाद खंडीं तुझा माझा ॥३॥ 


तुझे पोटीं ठाव | व्हावा ऐसा माझा भाव ॥१॥ 
करीं वासनेसारिखें । प्राण फुटे येणें दुःखें ॥ध्रु.॥ 
अहंकार खोटे । वाटे श्वापदांची थाटे ॥२॥ 
तुका ह्मणे आई । हातीं धरूनि संग देई ॥३॥ 


दारीं परोवरी । कुडीं कवाडीं मी घरीं ॥१॥ 

तुमच्या लागलों पोषणा । अवघे ठायीं नारायणा ॥ध्रु.॥ 
नेदीं खाऊं जेवूं | हातींतोंडींचें ही घेऊ ॥ ॥ 

तुका ह्मणे अंगीं । जडलों ठायींचा सलगी ॥३॥ 


मज कोणी कांहीं करी । उमटे तुमचे अंतरीं ॥१॥ 
व्याला वाडविलें ह्यूण । मज सुख तुज सीण ॥ध्रु.॥ 
माझें पोट धालें। तुझे अंगीं उमटले ॥२॥ 

तुका ह्मणे खेळें । तेथें तुमचिया बळें ॥३॥ 


जोडोनियां कर । उभा राहिलों समोर ॥१॥ 
हें चि माझेंभांडवल।जाणे कारण विठ्ठल ॥ध्रु.॥ 
भाकितों करुणा । आतां नुपेक्षावें दीना ॥२॥ 
तुका ह्मणे डोई । ठेवीं वेळोवेळां पायीं ॥३॥ 


आह्ली घ्यावें तुझें नाम । तुह्यी आह्यां द्यावें प्रेम ॥१॥ 
ऐसें निवडिलें मुळीं । संतीं बैसोनि सकळीं ॥ध्रु.॥ 
माझी डोई पायांवरी । तुह्ली न धरावी दुरी ॥२॥ 
तुका ह्मणे केला । खंड दोघांचा विठ्ठला ॥३॥ 


वारिलें लिगाड । बहुदिसांचें हें जाड ॥१॥ 
न बोलावें ऐसें केलें । काहीं वाउगें तितुलें ॥ध्रु.॥ 


जाला चौघांचार । गेला खंडोनि वेव्हार ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा । करीन ते घ्यावी सेवा॥३॥ 


पायरवे अन्न । मग करी क्षीदक्षीण ॥१॥ 

ऐसे होती घातपात । लाभे विण संगें थीत ॥ध्रु.॥ 
जन्माची जोडी । वाताहात एके घडी ॥२॥ 
तुका ह्मणे शंका । हित आड या लौकिका ॥३॥ 


आह्यांवैष्णवांचा ।नेमकायामनेंवाचा॥१॥ 

धीर धरूं जिवासाटीं । येऊं नेदूं लाभा तुटी ॥ध्रु.॥ 
उचित समय । लाजनिवारावें भय ॥२॥ 

तुका ह्मणे कळा । जाणों नेम नाहीं बाळा ॥३॥ 


उलंघिली लाज । तेणें साधियेलें काज ॥१॥ 
सुखें नाचे पैलतीरीं । गेलों भवाचे सागरीं ॥ध्रु.॥ 
नामाची सांगडी । सुखें बांधली आवडी ॥२॥ 
तुका ह्मणे लोकां । उरली वाचा मारीं हाका॥३॥ 


बैसलोंसे दारीं । धरणें कोंडोनि भिकारी ॥१॥ 
आतां कोठें हालों नेदीं । बरी सांपडली संदी ॥ध्रु.॥ 
किती वेरझारा । मागे घातलीया घरा ॥२॥ 

माझें मज नारायणा । देतां ५४ रे नये मना॥३॥ 
भांडावें तें किती । बहु सोसिली फजिती ॥४॥ 
तुका ह्मणे नाहीं । लाज तुझे अंगीं कांहीं ॥५॥ 


जालों द्वारपाळ । तुझें राखिले सकळ ॥१॥ 

नाहीं लागों दिलें अंगा । आड ठाकलों मी जगा ॥ध्रु.॥ 
करूनियां नीती। दिल्याप्रमाणें चालती ॥२॥ 

हातीं दंड काठी । भा जिवाचिये साटीं॥३॥ 

बळ बुध्दी युक्ती । तुज दिल्या सर्व शक्ती ॥४॥ 

तुका ह्मणे खरा । आतां घेईन मुशारा ॥५॥ 


फळाची तों पोटीं । घडे वियोगें ही भेटी ॥१॥ 
करावें चिंतन । सार तें चि आठवण ॥ध्रु.॥ 
चित्त चित्ता ग्वाही । उपचारें चाड नाहीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा । पावे :*तरींची सेवा॥३॥ ॥॥ 


दुर्बळाचें कोण । ऐके घालूनियां मन । राहिलें कारण। तयावांचूनि काय तें ॥१॥ 

कळों आलें अनुभवें । पांडुरंगा माझ्या जीवें । न संगतां ठावें । पडे चर्या देखोनि ॥ध्रु.॥ 
काम क्रोध माझा देहीं । भेदाभेद :ेले नाहीं । होतें तेथें कांहीं । तुज कृपा करितां॥२॥ 
हें तों नव्हे उचित । नुपेक्षावें शरणागत । तुका ह्मणे रीत । तुमची आह्यां न कळे ॥३॥ 


आह्मी भाव जाणों देवा । न कळती तुझिया मावा । गणिकेचा कुढावा । पतना न्यावा दशरथ ॥१॥ 
तरी म्यां काय गा करावें । कोण्या रीती तुज पावें । न संगतां ठावें । तुह्यांविण न पडे॥ध्रु.॥ 

दोनी फाकलिया वाटा । ५५५वी केला घटापटा । नव्हे धीर फांटा । आड राने भरती ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझे डोळे । तुझे देखती हे चाळे । आतां येणें वेळे । चरण जीवें न सोडीं ॥३॥ 


वेरझारीं जाला सीण । बहु केलें क्षीदक्षीण । भांडणासी दिन । आजी येथें फावला ॥१॥ 

आतां काय भीड भार । धरूनियां लोकचार । बुडवूनि वेव्हार । सरोबरी करावी ॥ध्रु.॥ 

आलें बहुतांच्या मना । कां रे न ८भेसी ५४४४*हाणा । मुळींच्या वचना । आह्यी जागो आपुल्या ॥२॥ 
तुका ह्मणे चौघांमधीं । तुज नेलें होतें आधीं । आतां नामधीं । उरी कांहीं राहिली ॥३॥ ॥३॥ 


कल्पतरूखालीं । फळें येती मागीतलीं ॥१॥ 

तेथें बैसल्याचा भाव । विचारूनि बोलें ठाव ॥ध्रु.॥ 
द्यावें तें उत्तर । येतो प्रतित्याचा फेर ॥२॥ 

तुका ह्मणे मनीं । आपुल्या च लाभहानि॥३॥ 


रंगले या रंगे पालट न घरी । खेवलें अंतरीं पालटेना॥१॥ 

सावळे निखळ कृष्णनाम ठसे । अंगसंगें कैसे शोभा देती ॥ध्रु.॥ 
पवित्र जालें तें न लिंपे विटाळा । नैदी बैसों मला आडवरी ॥२॥ 
तुका ह्मणे काळें काळें केलें तोंड । प्रकाश अभंड देखोनियां ॥३॥ 


जगा काळ खाय । आह्ली माथां दिले पाय ॥१॥ 
नाचों तेथें उभा राहे । जातां व्यंग करी साहे ॥ध्रु.॥ 


हरिच्या गुणें धाला । होता खात चि भुकेला ॥२॥ 
तुका ह्मणे हळु । जाला कढत शीतळु ॥३॥ 
॥३॥ 


ब्रह्मरस घेई काढा । जेणें पीडा वारेल ॥१॥ 

पथ्य नाम विठोबाचे । अणीक वाचे न सेवीं ॥ध्रु.॥ 
भवरोगाऐसें जाय । आणीक काय क्षुल्लकें ॥२॥ 
तुका ह्मणे नव्हे बाधा । अणीक कदा भूतांची ॥३॥ 


अंगे अनुभव जाला मज । संतरजचरणांचा ॥१॥ 
सुखी जालों या सेवनें । दुःख नेणें यावरी ॥ध्रु.॥ 
निर्माल्याचें तुळसीदळ । विष्णुजळ चरणींचें ॥२॥ 
तुका ह्मणे भावसार । करूनि फार मिश्रित ॥३॥ 


वैद्य एक पंढरिराव । अंतर्भाव तो जाणे ॥१॥ 
रोगाऐशा द्याव्या वल्ली । जाणे जाली बाधा ते ॥ध्रु.॥ 
नेदी रुका वेचों मोल । पोहे बोल प्रीतीचे ॥२॥ 
तुका ह्मणे दयावंता । सदा चिंता दीनांची ॥३॥ 


करितां कोणाचें ही काज । नाहीं लाज देवासी ॥१॥ 

बरे करावें हें काम । धरिलें नाम दीनबंधु ॥ध्रु.॥ 

करुनि अराणूक पाहे । भलत्या साहय व्हावया ॥२॥ 
बोले तैसी करणी करी । तुका ह्मणे एक हरि ॥३॥ ॥४॥ 


उभें चंद्रभागे तीरीं । कट धरोनियां करीं । 

पाउलें गोजिरीं । विटेवरी शोभलीं ॥१॥ 

त्याचा छंद माझ्या जीवा । काया वाचा मनें हेवा । 
संचिताचा ठेवा । जोडी हातीं लागली ॥ध्रु.॥ 

रूप डोळियां आवडे । कीर्ति श्रवणीं पवाडे । 
मस्तक नावडे । उठों पायांवरोनि ॥२॥ 

तुका ह्मणे नाम । ज्याचें नासी क्रोध काम । 

हरी भवश्रम । उच्चारितां वाचेसी ॥३॥ 


आह्यां हें चि भांडवल । ह्मणों विठ्ठल विठ्ठल ॥१॥ 
सुखें तरों भवनदी । संग वैष्णवांची मांदी ॥ध्रु.॥ 
बाखराचें वाण। सांडूं हें जेवूं जेवण ॥२॥ 

न लगे वारंवार । तुका ह्मणे वेरझार ॥३॥ 


आतां माझ्या भावा । अंतराय नको देवा ॥१॥ 
आलें भागा तें करितों । तुझें नाम उच्चारितों ॥ध्रु.॥ 
दृढ माझे मन। येथें राखावें बांधोन ॥२॥ 

तुका ह्मणे वाटे । नको फुटों देऊं फांटे॥३॥ ॥३॥ 


काय देवापाशीं उणें । हिंडे दारोदारी सुर्ने ॥१॥ 
करी अक्षरांची आटी । एके कवडी च साटीं ॥ध्रु.॥ 
निंदी कोणां स्तवी । चिंतातुर सदा जीवीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे भांड । जलो जळो त्याचें तोंड ॥३॥ 


मागणें तें मागो देवा । करूं भक्ती त्याची सेवा ॥१॥ 

काय उणे तयापाशीं । रिध्दिसिध्दी ज्याच्या दासी ॥ध्रु.॥ 
कायावाचामन । करूं देवा हें अर्पण ॥२॥ 

तुका ह्मणे विश्वंभर । ज्याच्यानें हें चराचर ॥३॥ 


चित्तीं नाहीं आस । त्याचा पांडुरंग दास ॥१॥ 
असे भक्तांचिये घरीं । काम न संगतां करी ॥ध्रु.॥ 
अनाथाचा बंधु । असे अंगीं हा संबंधुं ॥२॥ 
तुका ह्मणे भावें । देवा सत्ता राबवावें ॥३॥ 


कर्कशसंगति । दुःख उदंड फजिती ॥१॥ 

नाहीं इह ना परलोक । मजुर दिसे जैसें रंक ॥ध्रु.॥ 

वचन सेंटावरी । त्याचें ठेवूनि धिक्कारी ॥२॥ 

तुका ह्मणे पायीं बेडी । पडिली कपाळीं कुऱ्हाडी ॥३॥ ॥४॥ 


बीज पेरे सेतीं । मग गाडेवरी वाहाती ॥१॥ 


वांयां गेलें ऐसें दिसे । लाभ त्याचे अंगीं वसे ॥ध्रु.॥ 
पाल्याची जतन । तरि प्रांती येती कण ॥२॥ 
तुका ह्मणे आळा । उदक देतां लाभे फळा ॥३॥ 


जाणावें तें सार । नाहीं तरी दगा फार ॥१॥ 

डोळे झांकिलिया रवि । नाहीं ऐसा होय जेवीं ॥ध्रु.॥ 
बहुथोडया आड । निवारितां लाभें जाड ॥२॥ 
तुका ह्मणे खरें । नेलें हातींचे अंधारें॥३॥ 


मुळीं नेणपण । जाला तरी अभिमान ॥१॥ 

वांयां जावें हें चि खरें । केलें तेणें चि प्रकारें ॥ध्रु.॥ 
अराणूक नाहीं कधीं। जाली तरि भेदबुध्दि ॥२॥ 
अंतरली नाव । तुका ह्मणे नाहीं ठाव॥३॥ ॥३॥ 


संवसारसांते आले हो आइका । तुटीचे ते नका केणें भरूं ॥१॥ 
लाभाचा हा काळ अवघे विचारा । पारखी ते करा साहय येथें ॥ध्रु.॥ 
श्रुंगारिले दिसे न कळें अंतर । गोविला पदर उगवेना ॥२॥ 

तुका ह्मणे खोटें गुंपतां विसारें । हातिंचिया खरें हातीं घ्यावें ॥३॥ 


सारावीं लिगाडें धरावा सुपंथ । जावें उसंतीत हळूहळू ॥१॥ 

पुढें जातियाचे उमटले माग । भांबावलें जग आडरानें ॥ध्रु.॥ 
वेचल्याचा पाहे वरावरि झाडा । बळाचा निधडा पुढिलिया ॥२॥ 
तुका ह्मणे जैसी दाखवावी वाणी । ते द्यावी भरोनी शेवट तों ॥३॥ 


बुध्दिमंद शिरीं । भार फजिती पदरीं ॥१॥ 

जाय तेथें अपमान । पावे हाणी थुंकी जन ॥ध्रु.॥ 
खरियाचा पाड । मागें लावावें लिगाड ॥२॥ 
तुका ह्मणे करी । वर्म नेणें भरोवरी ॥३॥ ॥३॥ 


पूर्वजांसी नर्का । जाणें ते आइका ॥१॥ 
निंदा करावी चाहाडी । मनीं धरूनि आवडी ॥ध्रु.॥ 
मात्रागमना ऐसी।जोडी पातकांची रासी ॥२॥ 


तुका ह्मणे वाट । कुंभपाकाची ते नीट॥ 


वेडी तें वेडीं बहुत चि वेडीं । चाखतां गोडी चवी नेणे ॥ध्रु.॥ 
देहा लावी वात । पालव घाली जाली रात ॥१॥ 

कडिये मूल भोंवतें भोये । मोकलुनि रडे धाये ॥२॥ 

लेंकरें वित्त पुसे जगा । माझा गोहो कोण तो सांगा ॥३॥ 
आपुली शुध्दि जया नाहीं । आणिकांची ते जाणे काई ॥४॥ 
तुका ह्मणे ऐसे जन । नर्का जातां राखे कोण ॥५॥ 


आवडीचें दान देतो नारायण | बाहे उभारोनि राहिलासे॥१॥ 

जें जयासी रुचे तें करी समोर । सर्वज्ञ उदार मायबाप ॥ध्रु.॥ 

ठायीं पडिलिया तें चि लागे खावे । ठायींचे चि घ्यावें विचारूनि ॥२॥ 
बीज पेरूनियां तें चि घ्यावें फळ । डोरलीस केळ कैंचें लागे ॥३॥ 
तुका ह्मणे देवा कांहीं बोल नाहीं । तुझा तूं चि पाहीं शत्रु सखा ॥४॥ 


अडचणीचें दार । बाहेर माजी पैस फार ॥१॥ 
काय करावें तें मौन्य । दाही दिशा हिंडे मन ॥ध्रु.॥ 
बाहेर दावी वेश । माजी वासनेचे लेश ॥२॥ 

नाहीं इंद्रियां दमन । काय मांडिला दुकान ॥३॥ 
सारविलें निकें । वरि माजी अवघें फिकें ॥४॥ 
तुका ह्मणे अंतीं । कांहीं न लगे चि हातीं ॥५॥ 


लय लक्षूनियां जालों ह्मणती देव । तो ही नव्हे भाव सत्य जाणा ॥१॥ 
जालों बहुश्रुत न लगे आतां कांहीं । नको राहूं ते ही निश्चितीने ॥ध्रु.॥ 
तपें दान काय मानिसी विश्वास । बीज फळ त्यास आहे पुढें ॥२॥ 

कर्म आचरण यातीचा स्वगुण । विशेष तो गुण काय तेथें ॥३॥ 

तुका ह्मणे जरी होईल निष्काम | तरि च होय राम देखे डोळां ॥४॥ ॥५॥ 


पुरली धांव कडिये घेई । पुढें पायीं न चलवीं ॥१॥ 
कृपाळुवे पांडुरंगे । अंगसंगे जिवलगे ॥ध्रु.॥ 

अवघी निवारावी भूक। अवघ्या दुःख जन्माचें ॥२॥ 
तुका ह्मणे बोलवेना । लावीं स्तनां विश्वरें ॥३॥ 


जें जें मना वाटे गोड । तें तें कोड पुरविसी ॥१॥ 

आतां तूं चि बाहयात्कारीं । अवघ्यापरी जालासी ॥ध्रु.॥ 
नाहीं सायासाचें काम । घेतां नाम आवडी ॥२॥ 

तुका ह्मणे सर्वसांगे । पांडुरंगे दयाळे ॥३॥ 


जेथें माझी दृष्टि जाय । तेथें पाय भावीन ॥१॥ 

असेन या समाधानें । पूजा मनें करीन ॥ध्रु.॥ 

अवघा च अवघे देसी। सुख घेवविसी संपन्न ॥२॥ 
तुका ह्मणे बंधन नाहीं । ऐसें कांहीं ते करूं ॥३॥ ॥३॥ 


नातुडे जो कवणे परी । उभा केला विटेवरी ॥१॥ 
भला भला पुंडलिका । मानलासी जनलोकां ॥ध्रु.॥ 
कोण्या काळें सुखा। ऐशा कोण पावता ॥२॥ 

अवघा आणिला परिवार । गोपी गोपाळांचा भार ॥३॥ 
तुका ह्मणे धन्य जालें । भूमी वैकुंठ आणिलें॥४॥ 


अवघे चुकविले सायास | तप रासी जीवा नास॥१॥ 

जीव देऊनियां बळी । अवघीं तारिलीं दुर्बळीं । केला भूमंडळीं । माजी थोर पवाडा ॥ध्रु.॥ 
कांहीं न मगे याची गती । लुटवितो जगा हातीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे भक्तराजा । कोण वर्णी पार तुझा ॥३॥ 


प्रमाण हें त्याच्या बोला । देव भक्तांचा अंकिला॥१॥ 
न पुसतां जातां नये । खालीं बैसतां ही भिये ॥ध्रु.॥ 
अवघा त्याचा होत । जीव भावाही सहित ॥२॥ 

वदे उपचाराची वाणी । कांहीं माग ह्मृणऊनि ॥३॥ 
उदासीनाच्या लागें । तुका ह्मणे धांवे मार्गे ॥४॥ 


कांहीं न मागती देवा | त्यांची करूं धांवे सेवा ॥१॥ 
हळूहळू फेडी क्र्ण । होऊनियां रूपें दीन ॥ध्रु.॥ 
होऊं न सके वेगळा । क्षण एक त्यां निराळा ॥२॥ 
तुका ह्मणे भक्तिभाव | हा चि देवाचा ही देव ॥३॥ 


जाणे अंतरिंचा भाव । तो चि करितो उपाव ॥१॥ 

न लगें सांगावें मांगावें ॥ 

जीवें भावें अनुसरावें । अविनाश घ्यावें। फळ धीर धरोनि ॥ध्रु.॥ 
बाळा न मागतां भोजन । माता घाली पाचारून ॥२॥ 

तुका ह्मणे तरी । एकीं लंघियेले गिरी ॥३॥ 


आही नाचों तेणें सुखें । वाऊं टाळी गातों मुखें॥१॥ 
देव कृपेचा कोंवळा । शरणागता पाळी लळा ॥ध्रु.॥ 
आह्यां जाला हा निर्धार । मार्गे तारिले अपार ॥२॥ 
तुका ह्मणे संतीं । वर्म दिलें आह्यां हातीं ॥३॥ 


जालों निर्भर मानसीं । ह्मणऊनि कळलासी ॥१॥ 

तुझे ह्मणविती त्यांस । भय चिंता नाहीं आस ॥ध्रु.॥ 
चुकविसी पाश । गर्भवासयातना ॥२॥ 

तुझें जाणोनियां वर्म । कंठीं धरियेलें नाम ॥३॥ 

तुका ह्मणे तेणें सुखें । विसरलो जन्मदुःख ॥४॥ ॥७॥ 


नको दुष्टसंग । पडे भजनामधीं भंग ॥१॥ 

काय विचार देखिला । सांग माझा तो विठ्ठला ॥ध्रु.॥ 
तुज निषेधितां । मज न साहे सर्वथा ॥२॥ 

एका माझ्या जीवें । वाद करूं कोणासवें॥३॥ 

तुझे वर्णू गुण । कीं हे राखों दुष्टजन ॥४॥ 

काय करूं एका। मुखें सांग ह्मणे तुका ॥५॥ 


विठ्ठल माझी माय । आह्यां सुखा उणें काय ॥१॥ 
घेतों अमृताची धनी । प्रेम वोसंडलें स्तनीं ॥ध्रु.॥ 
क्रीडो वैष्णवांच्या मेळीं । करू आनंदाच्या जळीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे कृपावंत । ठेवीं आह्यांपाशीं चित्त ॥३॥ 


भक्तिसुखें जे मातले । ते कळिकाळा शूर जाले॥१॥ 
हातीं बाण हरिनामाचे । वीर गर्जती विठ्ठलाचे ॥ध्रु.॥ 
महां दोषां आला त्रास । जन्ममरणां केला नाश ॥२॥ 


सहस्रनामाची आरोळी। एक एकाहूनि बळी ॥३॥ 
नाहीं आणिकांचा गुमान । ज्याचें अंकित त्यावांचून ॥४॥ 
तुका ह्मणे त्यांच्या घरीं । मोक्षसिध्दी या कामारी॥५॥ ॥३॥ 


पंधरां दिवसां एक एकादशी । कां रे न करिसी व्रतसार ॥१॥ 

काय तुझा जीव जातो एका दिसें । फराळाच्या मिसें धणी घेसी ॥ध्रु.॥ 
स्वहित कारण मानवेल जन । हरिकथा पूजन वैष्णवांचे ॥२॥ 

थोडे तुज घरीं होती उजगरे | देउळासी कां रे मरसी जातां ॥३॥ 
तुका ह्मणे कां रे सकुमार जालासी । काय जाब देसी यमदूतां ॥४॥ 


कथा हें भूषण जनामध्यें सार । तरले अपार बहुत येणें ॥१॥ 
नीचिये कुळींचा उंचा वंद्य होय । हरीचे जो गाय गुणवाद ॥ध्रु.॥ 

देव त्याची माथां वंदी पायधुळी । दीप झाला कुळीं वंशाचिये ॥२॥ 
त्याची निंदा करी त्याची कुष्ठ वाणी । मुख संवदणी रजकाची ॥३॥ 
तुका ह्मणे नाहीं चोरीचा व्यापार । विठ्ठलाचें सार नाम ध्यावें ॥४॥ 


टाळघोळ सुख नामाचा गजर । घोषें जेजेकार ब्रह्मानंदु॥१॥ 

गरुडटके दिंडी पताकांचे भार । आनंद अपार ब्रह्मादिकां॥ध्रु.॥ 

आनंदें वैष्णव जाती लोटांगणीं । एक एकाहुनि भद्रजाति ॥२॥ 

तेणें सुखें सुटे पाषाणां पाझर । नष्ट खळ नर शुध्द होती ॥३॥ 

तुका ह्मणे सोपें वैकुंठवासी जातां । रामकृष्ण कथा हे ची वाट ॥४॥ ॥३॥ 


देखोवेखीं करिती गुरू । नाहीं ठाउका विचारु॥१॥ 
वर्म तें न पडे ठायीं । पांडुरंगाविण कांहीं ॥ध्रु.॥ 

शिकों कळा शिकों येती । प्रेम नाहीं कोणां हातीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे सार | भक्ति नेणती गव्हार ॥३॥ 


भाग्यवंत ह्मणों तयां । शरण गेले पंढरिराया ॥१॥ 
तरले तरले हा भरवसा । नामधारकांचा ठसा ॥ध्रु.॥ 
भुक्तिमुक्तीचें ते स्थळ । भाविकनिर्मळ निर्मळ ॥२॥ 
गाइलें पुराणीं । तुका ह्मणे वेदवाणी ॥३॥ 


जैसें चित्त जयावरी । तैसें जवळी तें दुरी ॥१॥ 

न लगे द्यावा परिहार । या कोरडें उत्तर । 

असे अभ्यंतर । साक्षभूत जवळी ॥ध्रु.॥ 

अवघें जाणे सूत्रधारी । कोण नाचे कोणे परी ॥२॥ 
तुका ह्मणे बुध्दि । ज्याची ते च तया सिध्दि ॥३॥ 


नाहीं पाइतन भूपतीशीं दावा । धिग त्या कर्तव्या आगी लागो ॥१॥ 
मुंगियांच्या मुखा गजाचा आहार । न साहावे भार जाय जीवें ॥२॥ 
तुका ह्मणे आधीं करावा विचार | शूरपणें तीर मोकलावा ॥३॥ 


तिन्ही लोक क्रणें बांधिले जयानें । सर्वसिध्दि केणें तये घरीं ॥१॥ 
पंढरीचोहोटां घातला दुकान । मांडियेले वान आवडीचे ॥ध्रु.॥ 
आषाढी कार्तिकी भरियेले हाट । इनाम हे पेंठ घेतां देतां ॥२॥ 
मुक्ति कोणी तेथें हातीं नेघे फुका । लुटितील सुखा प्रेमाचिया ॥३॥ 
तुका ह्मणे संतसज्जन भाग्याचे । अनंतां जन्मींचे सांटेकरी ॥४॥ 


दुःखाचिये साटीं तेथें मिळे सुख । अनाथाची भूक दैन्य जाय ॥१॥ 
उदाराचा राणा पंढरीस आहे । उभारोनि बाहे पालवितो ॥१॥ 
जाणतियाहूनि नेणत्याची गोडी । आळिंगी आवडी करूनियां ॥२॥ 
शीण घेऊनियां प्रेम देतो साटी । न विचारी तुटी लाभा कांहीं ॥३॥ 
तुका ह्मणे असों अनाथ दुबळीं । आह्यांसी तो पाळी पांडुरंग ॥४॥ 


आणिक मात माझ्या नावडे जीवासी । काय करूं यासी पांडुरंगा ॥१॥ 
मुखा तें चि गोड श्रवणां आवडी । चित्त माझें ओढी तुझे पायीं ॥ध्रु.॥ 
जये पदीं नाहीं विठ्ठलाचें नाम । मज होती श्रम आइकतां ॥२॥ 
आणिकारचे मज ह्मणवितां लाज । वाटे हें सहज न बोलावें ॥३॥ 

तुका ह्मणे मज तूं च आवडसी । सर्वभावेंविसीं पांडुरंगा ॥४॥ 


कळेल हें तैसें गाईन मी तुज । जनासवें काज काय माझें ॥१॥ 

करीन मी स्तुती आपुले आवडी । जैसी माझ्या गोडी वाटे जीवा ॥ध्रु.॥ 
होऊनी निर्भर नाचेन मी छंदें । आपुल्या आनंदें करूनियां ॥२॥ 

काय करूं कळा युक्ती या कुसरी । जाणिवेच्या परी सकळिका ॥३॥ 


तुका ह्मणे माझें जयासवें काज । भोळा तो सहज पांडुरंग ॥४॥ 


तयासी नेणतीं बहु आवडती । होय जयां चित्तीं एक भाव ॥१॥ 
उपमन्यु धुरु हें काय जाणती । प्रल्हादाच्या चित्तीं नारायण ॥ध्रु.॥ 
कोळे भिल्लें पशु श्वापदें अपारें । कृपेच्या सागरें तारियेलीं ॥२॥ 

काय तें गोपाळें चांगलीं शाहाणीं । तयां चक्रपाणी जेवी सवें ॥३॥ 

तुका ह्मणे भोळा भाविक हा देव । आह्ली त्याचे पाव धरूनी ठेलों ॥४॥ 


न लगे पाहावें अबध्द वांकडें । उच्चारावें कोडें नाम तुझें ॥१॥ 

नाहीं वेळ नाहीं पंडितांचा धाक । होत कां वाचक वेदवक्ते ॥ध्रु.॥ 
पुराणीं ही कोठें न मिळे पाहातां । तैशीं या अनंता ठेवूं नामें ॥२॥ 
आपुलिया मना उपजे आनंद । तैसे करूं छंद कथेकाळीं ॥३॥ 

तुका ह्मणे आह्यी आनंदें चि धालों । आनंद चि ल्यालों अळंकार ॥४॥ 


दैन्य दुःख आह्यां न येती जवळी । दहन हे होळी होती दोष ॥१॥ 
सर्व सुखें येती मार्ने लोटांगणीं । कोण यांसी आणी दृष्टीपुढे ॥ध्रु.॥ 
आमुची आवडी संतसमागम । आणीक त्या नाम विठोबाचें ॥२॥ 
आमचें मागणें मागो त्याची सेवा । मोक्षाची निर्दैवा कोणा चाड ॥३॥ 
तुका ह्मणे पोटीं सांटविला देव | नुन्य तो भाव कोण आह्यां ॥४॥ 


काळतोंडा सुना । भलतें चोरुनि करी जना ॥१॥ 
धिग त्याचें साधुपण | विटाळुनि वर्ते मन ॥ध्रु.॥ 
मंत्र ऐसे घोकी । वश व्हावें जेणें लोकीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे थीत । नागवला नव्हे हित॥३॥ 


विठ्ठल मुक्तिदाता । नव्हे मरो हें बोलता ॥१॥ 

मज न साहावें कानीं । विष उत्तर लागे मनीं ॥ध्रु.॥ 
हरीकथेतें धीकारी । शत्रु माझा तो वैरी ॥२॥ 
सुना काळतोंडा । जो या देवा ह्मणे धोंडा॥३॥ 
अहं ह्मणे ब्रह्म । नेणे भक्तीचे तें वर्म ॥४॥ 

तुका ह्मणे क्षण। नको तयाचें दर्षण ॥५॥ 


यमपुरी त्यांगणीं वसविली जाणा । उच्छेद भजना विधी केला ॥१॥ 
अवघड कोणी न करी सांगतां । सुलभ बहुतां गोड वाटे ॥ध्रु.॥ 
काय ते नेणते होते मागें क्षी । आधार लोकांसी ग्रंथ केले ॥२॥ 
द्रव्य दारा कोणें स्थापियेलें धन । पिंडाचें पाळण विषयभोग ॥३॥ 
तुका ह्मणे दोहीं ठायीं हा फजित । पावे यमदूतजना हातीं ॥४॥ 


न कळतां कोणीं मोडियेलें व्रत । तया प्रायश्चित्त चाले कांहीं ॥१॥ 
जाणतियां वज्रलेप जाले थोर । तयांस अघोर कुंभपाक ॥ध्रु.॥ 
आतां जरी कोणी नाइके सांगतां । तया शिकवितां तें चि पाप ॥२॥ 
काय करूं मज देवें बोलविलें । माझें खोळंबिलें काय होतें ॥३॥ 
तुका ह्मणे जना पाहा विचारूनी । सुख वाटे मनीं तें चि करा ॥४॥ 


वाचे विठ्ठल नाहीं । तो चि प्रेतरूप पाहीं ॥१॥ 

धिग त्याचें ज्यालेपण | भार न साहे मेदिन ॥ध्रु.॥ 

न बैसे कीर्तनीं । गुण नाइके जो कानीं ॥२॥ 

जातां कांटाळे देउळा । तो चि सुना मुखकाळा ॥३॥ 
हरिभक्तीविण । त्याचें जळो शाहाणपण ॥४॥ 

तुका ह्मणे तेणें । वंशा आणियेलें उणें ॥५॥ 


तारिलीं बहुतें चुकवूनि घात । नाम हें अमृत स्वीकारितां॥१॥ 

नेणतां सायास शुध्द आचरण । यातीकुळहीन नामासाटीं ॥ध्रु.॥ 
जन्म नांव धरी भक्तीच्या पाळणा । आकार कारणा या च साटीं ॥२॥ 
असुरीं दाटली पाप होतां फार । मग फेडी भार पृथिवीचा ॥३॥ 

तुका ह्मणे देव भक्तपण सार । कवतुक- वेव्हार तयासाटीं ॥४॥ 


याचिया आधारें राहिलों निश्चिंत । ठेवूनियां चित्त पायीं सुखें ॥१॥ 
माझें सुखदुःख जाणे हित फार । घातलासे भार पांडुरंगा ॥ध्रु.॥ 
कृपेचीं पोसणीं ठायींचीं अंखिलीं । ह्मणऊनि लागली यास चिंता ॥२॥ 
मन राखे हातीं घेऊनियां काठी । इंद्रियें तापटीं फांको नेदी ॥३॥ 
तुका ह्मणे यासी अवघड नाहीं । शरणागता कांहीं रक्षावया ॥४॥ 


उभाउभी फळ । अंगीं मंत्राचे या बळ ॥१॥ 


ह्मणा विठ्ठल विठ्ठल । गोड आणि स्वल्प बोल ॥ध्रु.॥ 
कळिकाळाची बाधा । नव्हे उच्चारितां सदा ॥२॥ 
तुका ह्मणे रोग । वारे भवाऐसा भोग ॥३॥ 


जैसा अधिकार । तैसें बोलावें उत्तर ॥१॥ 

काय वाउगी घसघस । आह्यी विठोबाचे दास ॥ध्रु.॥ 
आह्ली जाणों एका देवा । जैसी तैसी करूं सेवा ॥२॥ 
तुका ह्मणे भावें । माझें पुढें पडेल ठावें ॥३॥ 


नव जातां घरा । आह्मी कोणाच्या दातारा ॥१॥ 
कां हे छळूं येती लोक । दाट बळें चि कंटक ॥ध्रु.॥ 
नाहीं आह्यी खात। कांहीं कोणाचें लागत ॥२॥ 
कळे तैसी सेवा । तुका ह्मणे करूं देवा ॥३॥ 


मोहरोनी चित्ता । आणूं हळू चि वरि हिता ॥१॥ 

तों हे पडती आघात । खोडी काढिती पंडित ॥ध्रु.॥ 
संवसारा भेणें । कांहीं उसंती तों पेणें ॥२॥ 
एखादिया भावें । तुका ह्मणे जवळी यावें ॥३॥ 


काय जाणों वेद । आह्यी आगमाचे भेद ॥१॥ 

एक रूप तुझें मनीं । धरूनि राहिलों चिंतनी ॥ध्रु.॥ 
कोठें अधिकार । नाहीं रानट विचार ॥२॥ 

तुका ह्मणे दीना । नुपेक्षावें नारायणा॥३॥ 


धर्माचे पाळण । करणें पाषांड खंडण ॥१॥ 

हें चि आह्यां करणें काम । बीज वाढवावें नाम ॥ध्रु.॥ 
तीक्षण उत्तरें । हातीं घेउनि बाण फिरें ॥२॥ 

नाहीं भीड भार । तुका ह्मणे साना थोर॥३॥ 


निवडावे खडे । तरी दळण वोजें घडे ॥१॥ 
नाहीं तरि नासोनि जाय । कारण आळस उरे हाय ॥ध्रु.॥ 
निवडावें तन। सेतीं करावें राखण ॥२॥ 


तुका ह्मणे नीत । न विचारितां नव्हे हित ॥३॥ 


दुर्जनाचा मान । सुखें करावा खंडण ॥१॥ 

लात हाणोनियां वारी । गुंड वाट शुध्द करी ॥ध्रु.॥ 
बहुतां पीडी खळ । त्याचा धरावा विटाळ ॥२॥ 
तुका ह्मणे नखें । काढुनि टाकिजेती सुखें ॥३॥ 


नका धरूं कोणी । राग वचनाचा मनीं ॥१॥ 

येथें बहुतांचे हित । शुध्द करोनि राखा चित्त ॥ध्रु.॥ 
नाहीं केली निंदा । आह्मी दुसिलेंसे भेदा ॥२॥ 
तुका ह्मणे मज । येणें विण काय काज॥३॥ 


कांहीं जडभारी । पडतां ते अवश्वरी ॥१॥ 

तुज आठवावे पाय । आह्मी मोकलूनि धाय ॥ध्रु.॥ 
तान पीडी भूक । शीत उष्ण वाटे दुःख ॥२॥ 
तुका ह्मणे लाड । तेथें पुरे माझें कोड॥३॥ 


होउनि कृपाळ । भार घेतला सकळ ॥१॥ 

तूं चि चालविसी माझें । भार सकळ ही ओझें ॥ध्रु.॥ 
देह तुझ्या पायीं । ठेवुनि झालों उतराई ॥२॥ 
कायावाचामनें । तुका ह्मणे दुर्जे नेणें॥३॥ 


आतां होई माझे बुध्दीचा जनिता । अवरावें चित्ता पांडुरंगा ॥१॥ 
येथूनियां कोठें न वजें बाहेरी । ऐसें मज धरीं सत्ताबळें ॥ध्रु.॥ 
अनावर गुण बहुतां जातींचे । न बोलावें वाचे ऐसें करीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे हित कोणिये जातीचें । तुज ठावें साचें मायबापा ॥३॥ 


नित्य मनासी करितों विचार । तों हें अनावर विषयलोभी॥१॥ 
आतां मज राखें आपुलिया बळे । न देखें हे जाळें उगवतां ॥ध्रु.॥ 
सांपडलों गळीं नाहीं त्याची सत्ता । उगळी मागुता घेतला तो ॥२॥ 
तुका ह्मणे मी तों अज्ञान चि आहें । परि तुझी पाहें वास देवा ॥३॥ 


दुर्बळाचे हातीं सांपडलें धन । करितां जतन नये त्यासी ॥१॥ 
तैसी परी मज झाली नारायणा । योगक्षेम जाणां तुह्ली आतां ॥ध्रु.॥ 
खातां लेतां नये मिरवितां वरि । राजा दंड करी जनराग ॥२॥ 
तुका ह्मणे मग तळमळ उरे | देखिलें तें झुरे पाहावया ॥३॥ 


मागे जैसा होता माझे अंगीं भाव । तैसा एक ठाव नाहीं आतां ॥१॥ 
ऐसें गोही माझें मन मजपाशीं । तुटी मुदलेंसी दिसे पुढें ॥ध्रु.॥ 
पुढिलांचे मना आणि गुणदोष । पूज्य आपणांस करावया ॥२॥ 
तुका ह्मणे जाली कोंबडयाची परी । पुढें चि उकरी लाभ नेणें ॥३॥ 


किती तुजपाशीं देऊं परिहार । जाणसी अंतर पांडुरंगा॥१॥ 
आतां माझें हातीं देई हित । करीं माझें चित्त समाधान॥ध्रु.॥ 
राग आला तरी कापूं नये मान । बाळा मायेविण कोण दुर्जे ॥२॥ 
तुका ह्मणे ऐसा होईल लौकिक । मागे बाळ भीक समथर्चि ॥३॥ 


लाज वाटे पुढें तोंड दाखवितां । परि जाऊं आतां कोणापाशी ॥१॥ 
चुकलिया काम मागतों मुशारा । लाज फजितखोरा नाहीं मज ॥ध्रु.॥ 
पाय सांडूनिया फिरतों बासर । स्वामिसेवे चोर होऊनियां ॥२॥ 
तुका ह्मणे मज पाहिजे दंडिलें । पुढें हे घडलें न पाहिजे ॥३॥ 


पुढिलिया सुखें निंब देतां भले । बहुत वारलें होय दुःख ॥१॥ 

हें तों वर्म असे माउलीचे हातीं । हाणी मारी प्रीती हितासाठीं ॥ध्रु.॥ 
खेळतां विसरे भूक तान घर । धरूनियां कर आणी बळें ॥२॥ 
तुका ह्मणे पाळी तोंडींचिया घांसें । उदार सर्वस्वें सर्वकाळ ॥३॥ 


आतां गुण दोष काय विचारिसी । मी तों आहे रासी पातकांची ॥१॥ 
पतितपावनासवें समागम । अपुलाला धर्म चालवीजे॥ध्रु.॥ 

घनघायें भेटी लोखंडपरिसा । तरी अनारिसा न पालटे ॥२॥ 

तुका ह्मणे माती कोण पुसे फुका । कस्तुरीच्या तुका समागमें ॥३॥ 


कृपावंता दुजें नाहीं तुह्या पोटीं । लाडें बोलें गोठी सुख मातें ॥१॥ 
घेउनि भातुकें लागसील पाठी । लाविसील ओंठीं ब्रह्मरस ॥ध्रु.॥ 


आपुलिये पांख घालिसी पाखर । उदार मजवर कृपाळू तूं ॥२॥ 
तुका ह्मणे आह्यांकारणें गोविंदा । वागविसी गदा सुदर्शन ॥३॥ 


पाळिलों पोसिलों जन्मजन्मांतरीं । वागविलों करीं धरोनियां ॥१॥ 
आतां काय माझा घडेल अव्हेर । मागें बहु दूर वागविलें ॥ध्रु.॥ 

नेदी वारा अंगीं लागों आघाताचा । घेतला ठायींचा भार माथां ॥२॥ 
तुका ह्मणे बोल करितों आवडी । अविट ते चि गोडी अंतरींची ॥३॥ 


पांडुरंगा कांहीं आइकावी मात । न करावें मुक्त आतां मज ॥१॥ 
जन्मांतरें मज तैसीं देई देवा । जेणें चरणसेवा घडे तुझी ॥ध्रु.॥ 
वाखाणीन कीर्ती आपुलिया मुखें । नाचेन मी सुखें तुजपुढें ॥२॥ 
करूनि कामारी दास दीनाहुनी । आपुला अंगणीं ठाव मज ॥३॥ 
तुका ह्मणे आह्यी मृत्युलोकी भले । तुझे चि अंखिले पांडुरंगा ॥४॥ 


माझे अंतरींचें तो चि जाणे एक । वैकुंठनायक पांडुरंग ॥१॥ 

जीव भाव त्याचे ठेवियेला पायीं । मज चिंता नाहीं कवणेविशीं ॥ध्रु.॥ 
सुखसमारंभें संतसमागमें । गाऊं वाचे नाम विठोबाचें ॥२॥ 

गातां पुण्य होय आइकतां लाभ । संसारबंद तुटतील ॥३॥ 

तुका ह्मणे जीव तयासी विकिला । आणीक विठ्ठलाविण नेणें ॥४॥ 


कथा दुःख हरी कथा मुक्त करी । कथा याची बरी विठोबाची ॥१॥ 
कथा पाप नासी उध्दरिले दोषी । समाधि कथेसी मूढजना ॥ध्रु.॥ 
कथा तप ध्यान कथा अनुष्ठान | अमृत हे पान हरिकथा ॥२॥ 
कथा मंत्रजप कथा हरी ताप । कथाकाळी कांप कळिकाळासी ॥३॥ 
तुका ह्मणे कथा देवाचें ही ध्यान । समाधि लागोन उभा तेथें ॥४॥ 
॥॥ 


काय ऐसा सांगा । धर्म मज पांडुरंगा ॥१॥ 

तुझे पायीं पावें ऐसा । जेणें उगवे हा फांसा ॥ध्रु.॥ 
करीं कृपादान । तैसें बोलवीं वचन ॥२॥ 

तुका ह्मणे देवा । माझें हृदय वसवा ॥३॥ 


भला ह्मणे जन । परि नाहीं समाधान ॥१॥ 
माझें तळमळी चित्त । अंतरलें दिसे हित ॥ध्रु.॥ 
कृपेचा आधार । नाहीं दंभ जाला भार ॥२॥ 
तुका ह्मणे कृपे । अंतराय कोण्या पापें ॥३॥ 


शिकविले बोल । बोलें तैसी नाहीं ओल ॥१॥ 

आतां देवा संदेह नाहीं । वांयां गेलों यासी कांहीं ॥ध्रु.॥ 
एकांताचा वास । नाहीं संकल्पाचा नास ॥२॥ 

बुध्दि नाहीं स्थिर । तुका ह्मणे शब्दा धीर ॥३॥ 


उचिताचा दाता । कृपावंता तूं अनंता ॥१॥ 

कां रे न घालिसी धांव । तुझें उच्चारितां नांव ॥ध्रु.॥ 
काय बळयुक्ति । नाहीं तुझे अंगीं शक्ति ॥२॥ 

तुका ह्मणे तूं विश्वंभर । ओस माझें कां अंतर ॥३॥ 


वाहवितों पुरीं । आतां उचित तें करीं ॥१॥ 

माझी शक्ति नारायणा । कींव भाकावी करुणा ॥ध्रु.॥ 
आह्यां ओढी काळ। तुझें क्षीण झालें बळ ॥२॥ 
तुका ह्मणे गोडी । जीवा मातेचिया ओढी ॥३॥ 


आतां घेई माझें । भार सकळ ही ओझें ॥१॥ 
काय करिसी होई वाड । आलों पोटासीं दगड ॥ध्रु.॥ 
तूं चि डोळे वाती। होई दीपक सांगातीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे कांहीं । विचाराया चाड नाहीं॥३॥ 


असोत हे बोल । अवघें तूं चि भांडवल ॥१॥ 

माझा मायबाप देवा । सज्जन सोयरा केशवा ॥ध्रु.॥ 
गाळियेले भेद । सारियेले वादावाद ॥२॥ 

तुका ह्मणे मधीं । आतां न पडे उपाधि॥३॥ 


करीन कोल्हाळ | आतां हा चि सर्वकाळ ॥१॥ 
आतां ये वो माझे आई । देई भातुकें विठाई ॥ध्रु.॥ 


उपायासी नाम। दिलें याचें पुढें क्षेम ॥२॥ 
बीज आणि फळ । हें चि तुका ह्मणे मूळ॥३॥ 


धनासीं च धन । करी आपण जतन ॥१॥ 

तुज आळवितां गोडी । पांडुरंगा खरी जोडी ॥ध्रु.॥ 
जेविल्याचें खरें । वरी उमटे ढेंकरें ॥२॥ 

तुका ह्मणे धाय । तेथें कोठें उरे हाय ॥३॥ 


अनुभवा आलें । माझें चित्तींचें क्षरलें ॥१॥ 

असे जवळी अंतर । फिरे आवडीच्या फेरें ॥ध्रु.॥ 
खादलें चि वाटे । खावें भेटलें चि भेटे ॥२॥ 

तुका ह्मणे उभें । आह्णी राखियेलें लोभें॥३॥ ॥१0॥ 


पोटीं शूळ अंगीं उटी चंदनाची । आवडी सुखाची कोण तया ॥१॥ 
तैसें मज कां गा केलें पंढरिराया । लौकिक हा वांयां वाढविला ॥ध्रु.॥ 
ज्वरिलियापुढें वाढिलीं मिष्टान्नें । काय चवी तेणें घ्यावी त्याची ॥२॥ 
तुका ह्मणे मढे श्रंगारिलें वरी । ते चि जाली परी मज देवा ॥३॥ 


बेगडाचा रंग राहे कोण काळ । अंगे हें पितळ न देखतां ॥१॥ 

माझें चित्त मज जवळीच गो ही । तुझी मज नाहीं भेटी ऐसें ॥ध्रु.॥ 
दासीसुतां नाहीं पितियाचा ठाव । अवघें चि वाव सोंग त्याचें ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझी केली विटंबना । अनुभवें जना येईल कळों ॥३॥ 


मजपुढें नाहीं आणीक बोलता । ऐसें कांहीं चित्ता वाटतसें ॥१॥ 
याचा कांहीं तुह्लीं देखा परिहार । सर्वज्ञ उदार पांडुरंगा ॥ध्रु.॥ 
काम क्रोध नाहीं सांडिलें आसन । राहिले वसोन देहामध्यें ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां जालों उतराई । कळों यावें पायीं निरोपिलें ॥३॥ 


सावित्रीची विटंबण । रांडपण करीतसे ॥१॥ 

काय जाळावें तें नांव । अवघें वाव असे तें ॥ध्रु.॥ 
कुबिर नांव मोळी वाहे। कैसी पाहें फजिती ॥२॥ 
तुका ह्मणे ठुणगुण देखें । उगीं मूर्ख का£फ्दतां ॥३॥ 


न गमेसी जाली दिवसरजनी । राहिलों लाजोनि नो बोलावें ॥१॥ 
रुचिविण काय शब्द वाऱ्या माप । अनादरें कोप येत असे ॥ध्रु.॥ 
आपुलिया रडे आपुलें चि मन । दाटे समाधान पावतसें॥२॥ 

तुका ह्मणे तुह्ली असा जी जाणते । काय करूं रिते वादावाद ॥३॥ 


मेल्यावरि मोक्ष संसारसंबंधें । आरालिया बधे ठेवा आह्यां ॥१॥ 
वागवीत संदेह राहों कोठवरी । मग काय थोरी सेवकाची ॥ध्रु.॥ 
गाणें गीत आह्यां नाचणें आनंदें । प्रेम कोठें भेदें अंगा येतें ॥२॥ 
तुका ह्मणे किती सांगावे दृष्टांत । नसतां तूं अनंत सानकुळ ॥३॥ 


एकाएकीं आतां असावेंसें वाटे । तरि च हे खोटे चाळे केले ॥१॥ 
वाजवूनि तोंड घातलों बाहेरी । कुल्प करुनी दारीं माजी वसा ॥ध्रु.॥ 
उजेडाचा केला दाटोनि अंधार । सवें हुद्देदार चेष्टाविला ॥२॥ 

तुका ह्मणे भय होतें तों चि वरी । होती कांहीं उरी स्वामिसेवा ॥३॥ 


काय नव्हेसी तूं एक | देखों कासया पृथक ॥१॥ 
मुंग्या कैचे मुंगळे । नटनाटय तुझे चाळे ॥ध्रु.॥ 
जाली तरी मर्यादा। किंवा त्रासावें गोविंदा ॥२॥ 
तुका ह्मणे साचा । कोठें जासी हृदयींचा॥३॥ 


कां जी वाढविले । न लगतां हें उगलें ॥१॥ 

आतां मानितां कांटाळा । भोवतीं मिळालिया बाळा ॥ध्रु.॥ 
लावूनियां सवे। पळतां दिसाल बरवे ॥२॥ 

तुका ह्मणे बापा । येतां न कळा चि रूपा ॥३॥ ॥३॥ 


क्षुधेलिया अन्न । द्यावें पात्र न विचारून ॥१॥ 

धर्म आहे वर्मा अंगीं । कळलें पाहिजे प्रसंगीं ॥ध्रु.॥ 
द्रव्य आणि कन्या | येथें कुळ कर्म शोधण्या ॥२॥ 
तुका ह्मणे पुण्य गांठी । तरि च उचितासी भेटी ॥३॥ 


वेचावें तें जीवें । पूजा घडे ऐशा नावें ॥१॥ 


बिगारीची ते बिगारी । साक्षी अंतरींचा हरी ॥ध्रु.॥ 
फळ बीजाऐसें । कार्यकारणासरिसें ॥२॥ 
तुका ह्मणे मान । लवणासारिखें लवण॥३॥ 


मज नाहीं धीर । तुही न करा अंगीकार ॥१॥ 
ऐसें पडिलें विषम । बळी देवाहूनि कर्म ॥ध्रु.॥ 
चालों नेणें वाट । केल्या न पवा बोभाट ॥२॥ 
वेचों नेणे जीवें । तुका उदास धरिला देवें॥३॥ 


तळमळी चित्त दर्शनाची आशा । बहु जगदीशा करुणा केली ॥१॥ 
वचनीं च संत पावले स्वरूप । माझें नेदी पाप योगा येऊं ॥ध्रु.॥ 
वेठीऐसा करीं भक्तिवेवसाव । न पवे चि जीव समाधान ॥२॥ 

तुका ह्मणे कई देसील विसांवा । पांडुरंगे धांवा घेतें मन ॥३॥ ॥४॥ 


हागतां ही खोडी । चळण मोडवितें काडी ॥१॥ 

ऐसे अनावर गुण । आवरावे काय ह्यूण ॥ध्रु.॥ 

नाहीं जरी संग । तरी बडबडविती रंग ॥२॥ 

तुका ह्मणे देवा । तुमची न घडे चि सेवा ॥३॥ ॥१॥ 


देह निरसे तरी । बोलावया नुरे उरी ॥१॥ 

येर वाचेचें वागजाळ । अळंकारापुरते बोल ॥ध्रु.॥ 
कार्चे तरी कढे । जाती ऐसें चित्त ओढे ॥२॥ 
विष्णुदास तुका । पूर्ण धनी जाणे चुका॥३॥ 


खोटयाचा विकरा । येथें नव्हे कांच हिरा ॥१॥ 
काय दावायाचें काम । उगा च वाढवावा श्रम ॥ध्रु.॥ 
परीक्षकाविण । मिरवों जाणों तें तें हीण ॥२॥ 

तुका पायां पडे । वाद पुरे हे झगडे॥३॥ ॥२॥ 


पंढरीस घडे अतित्यायें मृत्य । तो जाय पतित अधःपाता ॥१॥ 
दुराचारें मोक्ष सुखाचे वसति । भोळी बाळमूर्ति पांडुरंग ॥ध्रु.॥ 
केला न सहावे तीर्थउपवास । कथेविण दोषसाधन तें ॥२॥ 


कालियापें भेद मानितां निवडे । श्रोत्रियांसी जोडे आंतेजेता॥३॥ 
माहेरी सलज्ज ते जाणा सिंदळी । काळिमा काजळी पावविते ॥४॥ 
तुका ह्मणे तेथें विश्वास जतन । पुरे भीमास्नान सम पाय ॥५॥ ॥१॥ 


चातुर्याच्या अनंतकळा । सत्या विरळा जाणत ॥१॥ 
हांसत्यासवें हांसे जन । रडतां भिन्न पालटे ॥ध्रु.॥ 
जळो ऐसे वांजट बोल । गुणां मोल भूस मिथ्या ॥२॥ 
तुका ह्मणे अंधळयाऐसें । वोंगळ पिसें कौतुक ॥३॥ 


नयो वाचे अनुचित वाणी । नसो मनीं कुडी बुध्दि॥१॥ 
ऐसें मागा अरे जना । नारायणा विनवूनि ॥ध्रु.॥ 
कामक्रोधां पडो चिरा । ऐसा बरा सायास ॥२॥ 
तुका ह्मणे नानाछंदें । या विनोदें न पडावे ॥३॥ 


माझिया देहाची मज नाहीं चाड । कोठें करूं कोड आणिकांचें ॥१॥ 

इच्छितां ते मान मागा देवापासीं । आसा संचितासी गुंपले हो ॥ध्रु.॥ 

देह आह्यी केला भोगाचे सांभाळीं । राहिलों निराळीं मानामानां ॥२॥ 
तुका ह्मणे कोणें वेचावें वचन । नसतां तो सीण वाढवावा ॥३॥ 


धरितां इच्छा दुरी पळे । पाठी सोहळे उदासा ॥१॥ 
ह्मणऊनि असट मन । नका खुण सांगतों ॥ध्रु.॥ 
आविसापासी अवघें वर्म । सोस श्रम पाववी ॥२॥ 
तुका ह्मणे बीज न्यावें । तेथें यावें फळानें ॥३॥ ॥४॥ 


वेद शास्त्र नाहीं पुराण प्रमाण । तयाचें वदन नावलोका॥१॥ 
ताकिर्याचें अंग आपणा पारिखें । माजिऱ्यासारिखें वाईचाळे ॥ध्रु.॥ 
माता निंदी तया कोण तो आधार । भंगले खपर याचे नावें ॥२॥ 
तुका ह्मणे आडराणें ज्याची चाली । तयाची ते बोली मिठेंविण ॥३॥ 


कस्तुरीचें अंगीं मीनली मृत्तिका । मग वेगळी कां येईल लेखूं ॥१॥ 
तयापरि भेद नाहीं देवभक्तीं । संदेहाच्या युक्ति सरों द्याव्या ॥ध्रु.॥ 
इंधर्ने ते आगी संयोगाच्या गुणें । सागरा दरुषणें वाहाळ तों चि ॥२॥ 


तुका ह्मणे माझें साक्षीचें वचन । येथें तों कारण शुध्द भाव ॥३॥ 


भक्ति तें नमन वैराग्य तो त्याग । ज्ञान ब्रह्मी भोग ब्रह्मतनु ॥१॥ 

देहाच्या निरसनें पाविजे या ठाया । माझी ऐसी काया जंव नव्हे ॥ध्रु.॥ 
उदक अग्नि धान्य जाल्या घडे पाक । एकाविण एक कामा नये ॥२॥ 

तुका ह्मणे मज केले ते चांचणी । बडबडीची वाणी अथवा सत्य ॥३॥ ॥३॥ 


श्रीसंतांचिया माथा चरणांवरी । साष्टांग हें करीं दंडवत ॥१॥ 
विश्रांती पावलों सांभाळउत्तरीं । वाढलें अंतरीं प्रेमसुखें॥ध्रु.| 
डौरली हे काया कृपेच्या वोरसें । नव्हे अनारिसें उध्दरलों ॥२॥ 
तुका ह्मणे मज न घडतां सेवा । पूर्वपुण्यठेवा वोडवला ॥३॥ 


नेणों काय नाड । आला उचित काळा आड ॥१॥ 
नाहीं जाली संतभेटी । येवढी हानी काय मोठी ॥ध्रु.॥ 
सहज पायांपासीं । जवळी पावलिया ऐसी ॥२॥ 
चुकी जाली आतां काय। तुका ह्मणे उरली हाय ॥३॥ 


आणीक कांहीं नेणें । असें पायांच्या चिंतनें ॥१॥ 
माझा न व्हावा विसर । नाहीं आणीक आधार ॥ध्रु.॥ 
भांडवल सेवा। हा चि ठेवियेला ठेवा ॥२॥ 

करीं मानभावा । तुका विनंती करी देवा ॥३॥ 


आरुश माझी वाणी बोबडीं उत्तरें । केली ते लेकुरें सलगी पायीं ॥१॥ 
करावें कवतुक संतीं मायबापीं । जीवन देउनि रोपीं विस्तारिजे ॥ध्रु.॥ 
आधारें वदली प्रसादाची वाणी । उच्छिष्टसेवणी तुमचिया ॥२॥ 

तुका ह्मणे हे चि करितों विनंती । मागोनि पुढती सेवादान ॥३॥ ॥४॥ 


पुरुषा हातीं कंकणचुडा । नवल दोडा वृत्ति या ॥१॥ 
पाहा कैसी विटंबणा । नारायणा देखिली ॥ध्रु.॥ 
जळो ऐसी ब्रिदावळी। भाटवोळीपणाची ॥२॥ 

तुका ह्मणे पाहों डोळां । अवकळा नये हे॥३॥ 


वितीयेवढेंसें पोट । केवढा बोभाट तयाचा ॥१॥ 
जळो याची विटंबना । भूक जना नाचवी ॥ध्रु.॥ 
अभिमान सिरीं भार । जाले खर तृष्णेचे ॥२॥ 
तुका ह्मणे नरका जावें । हा चि जीवें व्यापार ॥३॥ 


सेवटासी जरी आलें । तरी जालें आंधळें ॥१॥ 
स्वहिताचा लेश नाहीं । दगडा कांहीं अंतरीं ॥ध्रु.॥ 
काय परिसासवें भेटी । खापरखुंटी जालिया ॥२॥ 
तुका ह्मणे अधम जन । अवगुणें चि वाढवी ॥३॥ 


प्रायश्चित्तें देतो तुका । जातो लोकां सकळां ॥१॥ 
धरितील ते तरती मनीं । जाती घाणी वांयां त्या ॥ध्रु.॥ 
निग्रहअनुग्रहाचे ठाय । देतो घाय पाहोनि ॥२॥ 

तुका जाला नरसिंहीं । भय नाहीं कृपेनें ॥३॥ ॥४॥ 


दुर्जनाचें अंग अवघें चि सरळ । नर्काचा कोथळ सांटवण ॥१॥ 
खाय अमंगळ बोले अमंगळ । उठवी कपाळ संघष्टणें ॥ध्रु.॥ 

सर्पा मंत्र चाले धरावया हातीं । खळाची ते जाती निखळे चि ॥२॥ 
तुका ह्मणे कांहीं न साहे उपमा । आणीक अधमा वोखटयाची ॥३॥ 


ऐका जी संतजन । सादर मन करूनि ॥१॥ 
सकळांचें सार एक । कंटक ते तजावे ॥ध्रु.॥ 
विशेषता कांद्याहूनि । सेवित्या घाणी आगळी ॥२॥ 
तुका ह्मणे ज्याची जोडी । ते परवडी बैसीजे॥३॥ 


आज्ञा पाळुनियां असें एकसरें । तुमचीं उत्तरें संतांची हीं ॥१॥ 
भागवूनि देह ठेवियेला पायीं । चरणावरि डोई येथुनें चि॥ध्रु.॥ 

येणें जाणें हें तों उपाधीचे मूळ । पूजा ते सकळ अकर्तव्य ॥२॥ 
तुका ह्मणे असें चरणींचा रज । पदीं च सहज जेथें तेथें ॥३॥ ॥३॥ 


न संडावा ठाव | ऐसा निश्चयाचा भाव ॥१॥ 
आतां पुरे पुन्हा यात्रा । हें चि सारूनि सर्वत्रा ॥ध्रु.॥ 


संनिध चि सेवा । असों करुनियां देवा ॥२॥ 
आज्ञेच्या पाळणें । असें तुका संतां ह्मणे॥३॥ 


उपाधीजें बीज । जळोनि राहिलें सहज ॥१॥ 

आह्यां राहिली ते आतां । चाली देवाचिया सत्ता ॥ध्रु.॥ 
प्राधीन तें जिणें । केलें सत्ता नारायणें ॥२॥ 

तुका ह्मणे जाणें पाय । खुंटले आणीक उपाय ॥३॥ 


गोविंदावांचोनि वदे ज्याची वाणी । हगवण घाणी पिटपिट ते ॥१॥ 
मस्तक सांडूनि सिसफूल गुडघां । चार तो अवघा बावळयाचा ॥ध्रु.॥ 
अंगभूत ह्यूण पूजितो वाहाणा । ह्मणतां शाहाणा येइल कैसा ॥२॥ 
तुका ह्मणे वेश्या सांगे सवासिणी । इतर पूजनीं भाव तैसा ॥३॥ 


कुतऱ्याऐसें ज्याचें जिणें । संग कोणी न करीजे॥१॥ 
जाय तिकडे हाडहाडी । गोऱ्हवाडी च सोड्रीं ॥ध्रु.॥ 
अवगुणांचा त्याग नाहीं । खवळे पाहीं उपदेशें ॥२॥ 
तुका ह्मणे कैंची लवी । ठेंग्या केवीं अंकुर ॥३॥ 


सर्वथा ही खोटा संग । उपजे भंग मनासी ॥१॥ 

बहु रंगे भरलें जन । संपन्न चि अवगुणी ॥ध्रु.॥ 
सेविलिया निःकामबुध्दी। मदें शुध्दी सांडवी ॥२॥ 
त्रासोनियां बोले तुका । आतां लोकां दंडवत ॥३॥ ॥५॥ 


उपचारासी वांज जालों । नका बोलों यावरी ॥१॥ 
असेल तें असो तैसें । भेटीसरिसें नमन ॥ध्रु.॥ 
दुसऱ्यामध्यें कोण मिळे । छंद चाळे बहु मर्ते ॥२॥ 
एकाएकीं आतां तुका । लौकिका या बाहेरी ॥३॥ 


मीतेंमीतूंतेंतूं । कुंकुड हें लाडसी ॥१॥ 

वचनासी पडो तुटी । पोटींचें पोटीं राखावें ॥ध्रु.॥ 

तेथील तेथें येथील येथें । वेगळया कुंथे कोण भारें ॥२॥ 
याचें यास त्याचें त्यास । तुक्‍यारने कास घातली ॥३॥ ॥२॥ 


लाडाच्या उत्तरीं वाढविती कलहे । हा तो अमंगळ जातिगुण ॥१॥ 
तमाचे शरीरीं विटाळ चि वसे । विचाराचा नसे लेश तो ही ॥ध्रु.॥ 
कवतुकें घ्यावे लेकराचे बोल । साहिलिया मोल ऐसें नाहीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे काय उपदेश खळा । न्हाउनि काउळा खतें धुंडी ॥३॥ 


आतां मज देवा । इचे हातींचें सोडवा ॥१॥ 

पाठी लागलीसे लांसी । इच्छा जिते जैसी तैसी ॥ध्रु.॥ 
फेडा आतां पांग। अंगीं लपवुनी अंग ॥२॥ 

दुर्जे नेणें तुका । कांहीं तुह्यासी ठाउका॥३॥ 


बहु वाटे भये । माझे उडी घाला दये ॥१॥ 

फांसा गुंतलों लिगाडीं । न चले बळ चरफडी ॥ध्रु.॥ 
कुंटित चि युक्ति । माझ्या जाल्या सर्व शक्ति ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा । काममोहें केला गोवा ॥३॥ ॥३॥ 


विष्ठा भक्षी तया अमृत पारिखें । वोंगळ चि सखे वोंगळाचें ॥१॥ 

नये पाहों कांहीं गोऱ्हवाडीचा अंत । झणी ठाका संत दुर्जनापें ॥ध्रु.॥ 
भेंसळीच्या बीजा अमंगळ गुण । उपजवी सीण दरुषणें ॥२॥ 

तुका ह्मणे छी थूं जया घरीं धन । तेथें ते कारण कासयाचें ॥३॥ ॥१॥ 


चावळलें काय न करी बडबड ।न ह्मणे फिकें गोड भुकेलें तें ॥१॥ 
उमजल्याविण न धरी सांभाळ । असो खळखळ जनाची हे ॥ध्रु.॥ 
गरज्या न कळे आपुलिया चाडा । करावी ते पीडा कोणा काई ॥२॥ 
तुका ह्मणे भोग भोगितील भोगें । संचित तें जोगे आहे कोणा ॥३॥ 


आपुला तो देह आह्यां उपेक्षीत । कोठें जाऊं हित सांगों कोणा ॥१॥ 
कोण नाहीं दक्ष करितां संसार । आह्मीं हा विचार वमन केला ॥ध्रु.॥ 
नाहीं या धरीत जीवित्वाची चाड । कोठें करूं कोड आणिकांचें ॥२॥ 
तुका ह्मणे असों चिंतोनियां देवा । मी माझें हा हेवा सारूनियां ॥३॥ ॥२॥ 


चाकरीवांचून । खाणें अनुचित वेतन ॥१॥ 


धणी काढोनियां निजा । करील ये कामाची पूजा ॥ध्रु.॥ 
उचितावेगळें । अभिलाषें तोंड काळें ॥२॥ 
सांगे तरी तुका । पाहा लाज नाहीं लोकां ॥३॥ 


बरें सावधान । राहावें समय राखोन ॥१॥ 

नाहीं सारखिया वेळा । अवघ्या पावतां अवकळा ॥ध्रु.॥ 
लाभ अथवा हानी । थोडयामध्यें च भोवनी ॥२॥ 

तुका ह्मणे राखा । आपणा नाहीं तोंचि वाखा ॥३॥ 
॥२॥ 


काय करूं जी दातारा । कांहीं न पुरे संसारा ॥१॥ 
जाली माकडाची परि । येतों तळा जातों वरी ॥ध्रु.॥ 
घालीं भलते ठायीं हात । होती शिव्या बैस लात ॥२॥ 
आदि अंतीं तुका | सांगे न कळे झाला चुका ॥३॥ 


धर्म तो न कळे । काय झांकितील डोळे ॥१॥ 

जीव भ्रमले या कामे । कैसीं कळों येती वर्मे ॥ध्रु.॥ 
विषयांचा माज । कांहीं धरूं नेदी लाज ॥२॥ 

तुका ह्मणे लांसी । माया नाचविते कैसी ॥३॥ ॥२॥ 


दुर्जनाची जोडी । सज्जनाचे खेंटर तोडी ॥१॥ 
पाहे निमित्य तें उणें । धांवे छळावया सुननें ॥ध्रु.॥ 
न ह्मणे रामराम । मनें वाचे हें चि काम ॥२॥ 
तुका ह्मणे भागा । आली निंदा करी मागा॥३॥ 


शादीचें तें सोंग । संपादितां जरा वेंग ॥१॥ 

पाहा कैसी विटंबना । मूर्खा अभाग्याची जना ॥ध्रु.॥ 
दिसतें तें लोपी । झिंज्या बोडुनियां पापी ॥२॥ 
सिंदळी त्या सती । तुका ह्मणे थुंका घेती ॥३॥ ॥२॥ 


भक्ता ह्मणऊनि वंचावें जीवें । तेणें शेण खावें काशासाटीं ॥१॥ 
नासिले अडबंद कौपीन ते माळा । अडचण राउळामाजी केली ॥ध्रु.॥ 


अंगीकारिले सेवे अंतराय । तया जाला न्याय खापराचा ॥२॥ 
तुका ह्मणे कोठे तगों येती घाणीं । आहाच ही मनीं अधीरता ॥३॥ ॥१॥ 


गयाळाचें काम हिताचा आवारा । लाज फजितखोरा असत नाहीं ॥१॥ 
चित्ता न मिळे तें डोळां सलों येतें । असावें परतें जवळूनि ॥ध्रु.॥ 

न करावा संग न बोलावी मात । सावधान चित्त नाहीं त्यासी ॥२॥ 
तुका ह्मणे दुःख देतील माकडें । घालिती सांकडें उफराटें ॥३॥ 


बहु बरें एकाएकीं । संग चुकी करावा ॥१॥ 

ऐसें बरें जालें ठावें । अनुभवें आपुल्या ॥ध्रु.॥ 

सांगावें तें काम मना । सलगी जना नेदावी ॥२॥ 

तुका ह्मणे निघे अगी । दुजे संगीं आतळतां ॥३॥ ॥२॥ 


अलकपुरीं स्वामी कीर्तनास उभे राहिले तेव्हां कवित्वाचा निषेध करून लोक 
बोलिले कीं कवित्व बुडवणें तेव्हां कवित्व बुडवून पांच दिवस होते ॥ 

लोकांनीं फार पीडा केली कीं संसारही नाहीं व परमार्थही बुडविला 

आणीक कोणी असतें तें जीव देतें मग निद्रा केली ते अभंग ॥ ॥ 


भूतबाधा आह्यां घरीं । हें तों आश्चर्य गा हरी ॥१॥ 
जाला भक्तीचा कळस । आले वस्तीस दोष ॥ध्रु.॥ 
जागरणार्चे फळ । दिली जोडोनि तळमळ ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा । आहाच कळों आली सेवा ॥३॥ 


नाहीं जों वेचलों जिवाचिया त्यागें । तोंवरी वाउगें काय बोलों ॥१॥ 
जाणिवलें आतां करीं ये उदेश । जोडी किंवा नाश तुमची जीवें ॥ध्रु.॥ 
ठायींचे चि आलें होतें ऐसें मना । जावें ऐसें वना दृढ जालें ॥२॥ 
तुका ह्मणे मग वेचीन उत्तरें । सध्देसिलें खरें जाल्यावरी ॥३॥ 


करूं कवि काय आतां नाही लाज । मज भक्तराज हांसतील ॥१॥ 
आतां आला एका निवाडयाचा दिस । सत्याविण रस विरसला ॥ध्रु.॥ 
अनुभवाविण कोण करी पाप । रिते चि संकल्प लाजलावे ॥२॥ 

तुका ह्मणे आतां न धरवे धीर । नव्हे जीव स्थिर माझा मज ॥३॥ 


नाहीं आइकत तुह्यी माझे बोल । कासया हें फोल उपणूं भूस ॥१॥ 
येसी तें करीन बैसलिया ठाया । तूं चि बुझावया जवळी देवा ॥ध्रु.॥ 
करावे ते केले सकळ उपाय । आतां पाहों काय अझुनि वास ॥२॥ 
तुका ह्मणे आला आज्ञेसी सेवट । होऊनियां नीट पायां पडों ॥३॥ 


नव्हे तुह्यां सरी । येवढें कारण मुरारी ॥१॥ 

मग जैसा तैसा काळ । दाट सारावा पातळ ।ध्रु.॥ 
स्वामींचे तें सांडें । पुत्र होतां काळतोंडें ॥२॥ 
शब्दा नाहीं रुची । मग कोठें तुका वेची॥३॥ 


केल्यापुरती आळी । कांहीं होते टाळाटाळी ॥१॥ 
सत्यसंकल्पारचे फळ । होतां न दिसे चि बळ ॥ध्रु.॥ 
दळणांच्या ओव्या । रित्या खरें मापें घ्याव्या ॥२॥ 
जातीं उखळें चाटूं । तुका ह्मणे राज्य घाटूं ॥३॥ 


आतां नेम जाला । या च कळसीं विठ्ठला ॥१॥ 
हातीं न धरीं लेखणी । काय भुसकट ते वाणी ॥ध्रु.॥ 
जाणें तेणें काळ । उरला सारीन सकळ ॥२॥ 

तुका ह्मणे घाटी । चाटू कोरडा शेवटीं ॥३॥ 


पावावे संतोष । तुह्मी यासाटीं सायास ॥१॥ 
करीं आवडी वचनें । पालटूनि क्षणक्षणें ॥ध्रु.॥ 
द्यावें अभयदान । भुमीन पाडावें वचन ॥२॥ 
तुका ह्मणे परस्परें । कांहीं वाढवीं उत्तरें ॥३॥ 


बोलतां वचन असा पाठमोरे | मज भाव बरे कळों आले ॥१॥ 
मागतिलें नये अरुचीनें हातां । नाहीं वरी सत्ता आदराची ॥ध्रु.॥ 
समाधानासाटीं लाविलासे कान । चोरलें तें मन दिसतसां ॥२॥ 
तुका ह्मणे आह्यां तुमचे चि फंद । वरदळ छंद कळों येती ॥३॥ 


काशासाटीं बैसों करूनियां हाट | वाउगा बोभाट डांगोरा हा ॥१॥ 


काय आलें एका जिवाच्या उध्दारें । पावशी उच्चारें काय हो तें ॥ध्रु.॥ 
नेदी पट परी अन्ने तों न मरी । आपुलिये थोरीसाटीं राजा ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां अव्हेरिलें तरी । मग कोण करी दुकान हा ॥३॥ 


माझा मज नाहीं । आला उबेग तो कांहीं ॥१॥ 
तुमच्या नामाची जतन । नव्हतां थोर वाटे सीण ॥ध्रु.॥ 
न पडावी निंदा । कानीं स्वामींची गोविंदा ॥२॥ 

तुका ह्मणे लाज । आह्मां स्वामीचे तें काज ॥३॥ 


कांहीं मागणें हें आह्यां अनुचित । वडिलांची रीत जाणतसों ॥१॥ 
देह तुच्छ जालें सकळ उपाधी । सेवेपाशीं बुध्दि राहिलीसे ॥ध्रु.॥ 
शब्द तो उपाधि अचळ निश्चय । अनुभव हो काय नाहीं अंगीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे देह फांकिला विभागीं । उपकार अंगीं उरविला ॥३॥ 


मागितल्यास कर पसरी । पळतां भरी वाखती ॥१॥ 
काय आह्ली नेणों वर्म । केला श्रम नेणतां ॥ध्रु.॥ 
बोलतां बरें येतां रागा । कठीण लागा मागेंमागें ॥२॥ 
तुका ह्मणे येथें बोली । असे चाली उफराटी ॥३॥ 


असो तुझें तुजपाशीं । आह्यां त्यासी काय चाड ॥१॥ 
निरोधें कां कोंडूं मन । समाधान असोनी ॥ध्रु.॥ 
करावा तो उरे आट । खटपट वाढतसे ॥२॥ 

तुका ह्मणे येउनि रागा । कां मी भागा मुकेन ॥३॥ 


आहे तें चि पुढें पाहों । बरे आहों येथें चि ॥१॥ 
काय वाढवूनि काम । उगा च श्रम तृष्णेचा ॥ध्रु.॥ 
स्थिरावतां ओघीं बरें । चाली पुरें पडेना ॥२॥ 
तुका ह्मणे वळितां मन । आह्यां क्षण न लगे ॥३॥ 


सांगा दास नव्हें तुमचा मी कैसा । ऐसें पंढरीशा विचारूनि ॥१॥ 
कोणासाटीं केली प्रपंचाची होळी । या पायां वेगळी मायबापा ॥ध्रु.॥ 
नसेल तो द्यावा सत्यत्वासी धीर । नये भाजूं हीर उफराटे ॥२॥ 


तुका ह्मणे आह्यां आहिक्‍्य परत्रीं । नाहीं कुळगोत्री दुजे कांहीं ॥३॥ 


अनन्यासी ठाव एक सर्वकार्जे । एकाविण दुर्जे नेणे चित्त ॥१॥ 

न पुरतां आळी देशधडी व्हावें । हें काय बरवें दिसतसे॥ध्रु.॥ 
लेंकराचा भार माउलीचे शिरीं । निढळ तें दुरी धरिलिया ॥२॥ 

तुका ह्मणे किती घातली लांबणी । समर्थ होउनि केवढयासाटीं ॥३॥ 


स्तुती तरि करूं काय कोणापासीं । कीर्त तरि कैसी वाखाणावी ॥१॥ 
खोटया तंव नाहीं अनुवादाचें काम । उरला भ्रम वरि बरा ॥ध्रु.॥ 
ह्मणवावें त्याची खुण नाहीं हातीं । अवकळा फजिती सावकाशें ॥२॥ 
तुका ह्मणे हेंगे तुमचें माझें तोंड । होऊनिया लंड आळवितों ॥३॥ 


कांहीं च न लगे आदि अवसान । बहुत कठीण दिसतसां ॥१॥ 
अवघ्याच माझ्या वेचविल्या शक्ती । न चलेसी युक्ति जाली पुढें ॥ध्रु.॥ 
बोलिलें वचन हारपलें नभीं । उतरलों तों उभी आहों तैसीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे कांहीं न करावेंसें जालें । थकित चि ठेलें वित्त उगें ॥३॥ 


रूपें गोविलें चित्त । पायीं राहिलें निश्चिंत ॥१॥ 

तुल्लीं देवा अवघे चि गोमटे । मुख देखतां दुःख न भेटे ॥ध्रु.॥ 
जाली इंद्रियां विश्रांति । भ्रमतां पीडत ते होतीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे भेटी । सुटली भवबंदाची गांठी ॥३॥ ॥॥ 


स्वामींनीं तेरा दिवस निद्रा केली. मग भगवंतें येऊन समाधान केलें कीं, 
कवित्व कोरडें आहे तें काढणें उदकांतून 


थोर अन्याय केला तुझा अंत म्यां पाहिला । जनाचिया बोलासाटीं चित्त क्षोभविलें ॥१॥ 
भागविलासी केला सीण अधम मी यातिहीन । झांकूनि लोचन दिवस तेरा राहिलों ॥ध्रु.॥ 
अवघें घालूनियां कोडें तानभुकेचें सांकडें । योगक्षेम पुढें तुज करणें लागेल ॥२॥ 

उदकीं राखिले कागद चुकविला जनवाद । तुका ह्मणे ब्रीद साच केलें आपुलें ॥३॥ 


तूं कृपाळू माउली आह्यां दीनांची साउली । न संरित आली बाळवेशें जवळी ॥१॥ 
माझें केलें समाधान रूप गोजिरें सगुण । निवविलें मन आलिंगन देऊनी ॥ध्रु.॥ 


कृपा केली जना हातीं पायीं ठाव दिला संतीं । कळों नये चित्तीं दुःख कैसें आहे तें॥२॥ 
तुका ह्मणे मी अन्यायी क्षमा करीं वो माझे आई । आतां पुढें काई तुज घालूं सांकडे ॥३॥ 


कापो कोणी माझी मान सुखें पीडोत दुर्जन । तुज होय सीण तें मी न करीं सर्वथा ॥१॥ 

चुकी जाली एकवेळा मज पासूनि चांडाळा । उभें करोनियां जळा माजी वहया राखिल्या॥ध्रु.॥ 
नाहीं केला हा विचार माझा कोण अधिकार । समर्थासी भार न कळे कैसा घालावा ॥२॥ 

गेलें होऊनियां मार्गे नये बोलों तें वाउगें । पुढिलिया प्रसंगें तुका ह्मणे जाणावें ॥३॥ 


काय जाणें मी पामर पांडुरंगा तुझा पार । धरिलिया धीर काय एक न करिसी ॥१॥ 
उताविळ जालों आधीं मतिमंद हीनबुध्दि । परि तूं कृपानिधी नाहीं केला अव्हेर ॥ध्रु.॥ 
तूं देवांचा ही देव अवघ्या ब्रह्मांडाचा जीव । आह्यां दासां कींव कां भाकणें लागली ॥२॥ 
तुका ह्मणे विश्वंभरा मी तों पतित चि खरा । अन्याय दुसरा दारीं धरणें बैसलों ॥३॥ 


नव्हती आली सीसा सुरी अथवा घाय पाठीवरी । तो म्यां केला हरी एवढा तुह्या आकांत ॥१॥ 
वांटिलासी दोहीं ठायीं मजपाशीं आणि डोहीं । लागों दिला नाहीं येथें तेथें आघात ॥ध्रु.॥ 

जीव घेती मायबापें थोडया अन्याच्या कोपें । हें तों नव्हे सोपें साहों तों चि जाणीतलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे कृपावंता तुज ऐसा नाहीं दाता। काय वाणूं आतां वाणी माझी कुंटली ॥३॥ 


वर्षाव केला 


तूं माउलीहून मयाळ चंद्राहूनि शीतळ । पाणियाहूनि पातळ कल्लोळ प्रेमाचा ॥१॥ 

देऊं काशाची उपमा दुजी तुज पुरुषोत्तमा । ओंवाळूनि नामा तुझ्या वरूनि टाकिलों ॥ध्रु.॥ 

तुवां केलें रे अमृता गोड त्या ही तूं परता । पांचां तत्त्वांचा जनिता सकळ सत्तानायक ॥२॥ 

कांहीं न बोलोनि आतां उगा च चरणीं ठेवितों माथा । तुका ह्मणे पंढरिनाथा क्षमा करीं अपराध ॥३॥ 


मी अवगुणी अन्यायी किती ह्मणोन सांगों काई । आतां मज पायीं ठाव देई विठ्ठले ॥१॥ 

पुरे पुरे हा संसार कर्म बळिवंत दुस्तर । राहों नेदी स्थिर एके ठायीं निश्चळ ॥ध्रु.॥ 

अनेक बुध्दिचे तरंग क्षणक्षणां पालटती रंग । धरूं जातां संग तंव तो होतो बाधक ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां अवघी तोडीं माझी चिंता । येऊनि पंढरिनाथा वास करीं हृदयीं ॥३॥ ॥७॥ 


बरें आह्यां कळों आलें देवपण । आतां गुज कोण राखे तुझें ॥१॥ 
मारिले कां मज सांग आजिवरी । आतां सरोबरी तुज मज ॥ध्रु.॥ 
जें आह्मी बोलों तें आहे तुझ्या अंगीं । देईन प्रसंगीं आजि शिव्या ॥२॥ 


निलाजिरा तुज नाहीं याति कुळ । चोरटा शिंदळ ठावा जना ॥३॥ 
खासी धोंडे माती जीव जंत झाडें । एकलें उघडें परदेसी ॥४॥ 
गाढव कुतरा ऐसा मज ठावा बईल तूं देवा भारवाही ॥५॥ 

लडिका तूं मागें बहुतांसी ठावा । आलें अनुभवा माझ्या तें ही ॥६॥ 
तुका ह्मणे मज खवळिलें भांडा । आतां धीर तोंडा न धरवे ॥७॥ 


आह्ली भांडों तुजसवें । वर्मी धरूं जालें ठावें ॥१॥ 
होसी सरड बेडुक । बाग गांढया ही पाईक ॥ध्रु.॥ 
बळ करी तया भ्यावें । पळों लागे तया घ्यावें ॥२॥ 
तुका ह्मणे दूर परता । नर नारी ना तूं भूता ॥३॥ 


काय साहतोसी फुका । माझा बुडविला रुका ॥१॥ 
रीण घराचें पांगिलें । तें न सुटे कांहीं केलें ॥ध्रु.॥ 
चौघांचिया मर्ते। आधीं खरें केलें होते ॥२॥ 

तुका ह्मणे यावरी । आतां भीड कोण धरी ॥३॥ 


प्रीतीचा कलहे पदरासी घाली पीळ । सरों नेदी बाळ मागें पुढें पित्यासी ॥१॥ 

काय लागे त्यासी बळ हेडावितां कोण काळ । गोवितें सबळ जाळीं स्नेहसूत्राचीं ॥ध्रु.॥ 
सलगी दिला लाड बोले तें तें वाटे गोड । करी बुझावोनि कोड हातीं देऊनि भातुकें॥२॥ 
तुका ह्मणे बोल कोणा हें कां नेणां नारायणा । सलगीच्या वचना कैचें उपजे विषम।|॥ ॥४॥ 


भार देखोनि वैष्णवांचे । दूत पळाले यमाचे ॥१॥ 
आले आले वैष्णववीर । काळ कांपती असुर ॥ध्रु.॥ 
गरुडटकयाच्या भारें । भूमी गर्जे जेजेकारें ॥ |॥ 
तुका ह्मणे काळ । पळे देखोनियां बळ ॥३॥ ॥१॥ 


रंगी रंगे रे श्रीरंगे । काय भुललासी पतंगें ॥१॥ 

शरीर जायांचें ठेवणें । धरिसी अभिळास झणें ॥ध्रु.॥ 
नव्हे तुझा हा परिवार । द्रव्य दारा क्षणभंगुर ॥२॥ 
अंतकाळींचा सोइरा । तुका ह्मणे विठो धरा ॥३॥ ॥१॥ 


जन्मा येउनि काय केलें । तुवां मुदल गमाविलें॥१॥ 
कां रे न फिरसी माघारा । अझुनि तरी फजितखोरा ॥ध्रु.॥ 


केली गांठोळीची नासी । पुढें भीके चि मागसी ॥२॥ 
तुका ह्मणे ठाया । जाई आपल्या आलिया ॥३॥ ॥१॥ 


पंढरीस जाते निरोप आइका । वैकुंठनायका क्षम सांगा ॥१॥ 
अनाथांचा नाथ हें तुझें वचन । धांवें नको दीन गांजों देऊं ॥ध्रु.॥ 
ग्रासिलें भुजंगें सर्प महाकाळें । न दिसे हें जाळे उगवतां॥२॥ 
कामक्रोधसुनीं श्वापदीं बहुतीं । वेळलों आवताअ मायेचिये॥३॥ 
मृदजलनदी बुडविना तरी । आणूनियां वरी तळा नेते ॥४॥ 
तुका ह्मणे तुवां धरिलें उदास । तरि पाहों वास कवणाची॥५॥ 


कृपाळू सज्जन तुह्यी संतजन । हें चि कृपादान तुमचें मज ॥१॥ 
आठवण तुह्यी द्यावी पांडुरंगा । कींव माझी सांगा काकुलती ॥ध्रु.॥ 
अनाथ अपराधी पतिताआगळा । परि पायांवेगळा नका करूं ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुह्यी निरविल्यावरि । मग मज हरि उपेक्षीना ॥३॥ 


संतांचिया पायीं माझा विश्वास । सर्वभावे दास जालों त्यांचा ॥१॥ 
ते चि माझें हित करिती सकळ । जेणें हा गोपाळ कृपा करी ॥ध्रु.॥ 
भागलिया मज वाहतील कडे । यांचियातें जोडे सर्व सुख ॥२॥ 

तुका ह्मणे शेष घेईन आवडी | वचन न मोडीं बोलिलों तें ॥३॥ ॥३॥ 


लाघवी सूत्रधारी दोरी नाचवी कुसरी । उपजवी पाळूनि संसारि नानापरिचीं लाघवें ॥१॥ 
पुरोनि पंढरिये उरलें भक्तिसुखें लांचावलें । उर्भे चि राहिलें कर कटीं न बैसे ॥ध्रु.॥ 

बहु काळें ना सावळे बहु कठिण ना कोंवळें । गुणत्रया वेगळें बहुबळें आथीलें ॥२॥ 

असोनि नसे सकळांमधीं मना अगोचर बुध्दी । स्वामी माझा कृपानिधि तुका ह्मणे विठ्ठल ॥३॥ 


कीर्तन ऐकावया भुलले श्रवण । श्रीमुख लोचन देखावया ॥१॥ 
उदित हें भाग्य होईल कोणे काळीं । चित्त तळमळी ह्मणऊनि ॥ध्रु.॥ 
उतावीळ बाहया भेटिलागीं दंड । लोटांगणीं धड जावयासी ॥२॥ 
तुका ह्मणे माथा ठेवीन चरणीं । होतील पारणी इंद्रियांची ॥३॥ 


नाम घेतां कंठ शीतळ शरीर । इंद्रियां व्यापार नाठवती ॥१॥ 
गोड गोमटें हें अमृतासी वाड । केला कडइवाड माझ्या चित्ते ॥ध्रु.॥ 


प्रेमरसें जाली पुष्ट अंगकांति । त्रिविध सांडिती ताप अंग ॥२॥ 
तुका ह्मणे तेथें विकाराची मात । बोलों नये हित सकळांचें ॥३॥ ॥३॥ 


स्वामिकाज गुरुभक्ति | पितृवचन सेवा पति ॥१॥ 

हे चि विष्णूची महापूजा । अनुभाव नाहीं दुजा ॥ध्रु.॥ 
सत्य बोले मुखें । दुखवे आणिकांच्या दुःखें ॥२॥ 
निश्चयाचें बळ । तुका ह्मणे तें च फळ ॥३॥ 


चित्त घेऊनियां तू काय देसी । ऐसें मजपासीं सांग आधीं ॥१॥ 

तरि च पंढरिराया करिन साटोवाटी । नेघें जया तुटी येईल तें ॥ध्रु.॥ 
रिध्दिसिध्दि कांहीं दाविसी अभिळास । नाहीं मज आस मुक्तीची ही ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुझें माझें घडे तर । भक्तीचा भाव रे देणें घेणें ॥३॥ 


तुझा संग पुरे संग पुरे । संगति पुरे विठोबा ॥१॥ 

आपल्या सारिखें करिसी दासां । भिकारिसा जग जाणे ॥ध्रु.॥ 
रूपा नाहीं ठाव नांवा | तैसें आमुचें करिसी देवा ॥२॥ 

तुका ह्मणे तोयें आपुलें भेंडोळे । करिसी वाटोळे माझें तैसें ॥३॥ 


आतां मज तारीं । वचन हें साच करीं ॥१॥ 

तुझें नाम दिनानाथ । ब्रिदावळी जगविख्यात ॥ध्रु.॥ 
कोण लेखी माझ्या दोषा । तुझा त्रिभुवनीं ठसा ॥२॥ 
वांयां जातां मज । तुका ह्मणे तुह्या लाज ॥३॥ 


विठ्ठल आमुचा निजांचा । सज्जन सोयरा जीवाचा॥१॥ 
मायबाप चुलता बंधु । अवघा तुजशीं संबंधु ॥ध्रु.॥ 
उभयकुळींसाक्ष। तूं चि माझा मातुळपक्ष ॥२॥ 
समर्पिली काया । तुका ह्मणे पंढरिराया॥३॥ 


वेदाचा तो अर्थ आह्यांसी च ठावा । येरांनी वाहावा भार माथां ॥१॥ 
खादल्याची गोडी देखिल्यासी नाहीं । भार धन वाही मजुरीचे ॥ध्रु.॥ 
उत्पत्तिपाळणसंहाराचें निज । जेणें नेलें बीज त्याचे हातीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे आलें आपण चि फळ । हातोहातीं मूळ सांपडलें ॥३॥ 


आमचा तूं करणी ठायींचा चि देवा । मागावया ठेवा आलों दारा ॥१॥ 
वर्म तुझें आह्यां सांपडलें हातीं । धरियेले चित्तीं दृढ पाय ॥ध्रु.॥ 

बैसलों धरणें कोंडोनियां द्वारीं । आंतूनि बाहेरी येओं नेदी ॥२॥ 

तुज मज सरी होइल या विचारें । जळो भांडखोरें निलाजिरीं ॥३॥ 
भांडवल माझें मिरविसी जनीं । सहस्त्र वोवनी नाममाळा ॥४॥ 

तुका ह्मणे आह्ली केली जिवें साटी । तुह्या आह्यां तुटी घालूं आतां ॥५॥ 


काय धोविलें बाहेरी मन मळलें अंतरीं । गादलें जन्मवरीं असत्यकाटें काटलें ॥१॥ 

सांडी व्यापार दंभाचा शुध्द करीं रे मन वाचा । तुझिया चित्ताचा तूं च ग्वाही आपुला ॥ध्रु.॥ 
पापपुण्यविटाळ देहीं भरितां न विचारिसी कांहीं । काय चाचपसी मही जी अखंड सोंवळी ॥२॥ 
कामक्रोधा वेगळा ऐसा होई कां सोंवळा । तुका ह्मणे कळा गुंडुन ठेवीं कुसरी ॥३॥ 


ऊंस वाढवितां वाढली गोडी । गुळ साकर हे त्याची परवडी ॥१॥ 
सत्यकर्मे आचरें रे | बापा सत्यकर्मे आचरे रे । 

सत्यकर्में आचरें होईल हित । वाढेल दुःख असत्याचें ॥ध्रु.॥ 
साकरेच्या आळां लाविला कांदा । स्थूळसानापरि वाढे दुर्गधा ॥२॥ 
सत्य असत्य हें ऐसिया परी । तुका ह्मणे याचा विचार करीं ॥३॥ 


पाषाण देव पाषाण पायरी । पूजा एकावरी पाय ठेवी ॥१॥ 

सार तो भाव सार तो भाव । अनुभवीं देव ते चि जाले॥ध्रु.॥ 
उदका भिन्न पालट काई । गंगा गोड येरां चवी काय नाहीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे हें भाविकांचें वर्म | येरीं धर्माधर्म विचारावें॥३॥ ॥१ 0॥ 


जन्मा येऊनि कां रे निदसुरा । जायें भेटी वरा रखुमाईच्या ॥१॥ 
पाप ताप दैन्य जाईल सकळ । पावसी अढळउत्तम तें ॥ध्रु.॥ 
संतमहंतसिध्दहरिदासदाटणी । फिटती पारणीं इंद्रियांची ॥२॥ 
तुका ह्मणे तेथें नामाचा गजर । फुकाची अपार लुटी घेई ॥३॥ 


काय धोविलें कातडे । काळकुट भीतरि कुडें ॥१॥ 
उगा राहें लोकभांडा । चाळविल्या पोरें रांडा ॥ध्रु.॥ 
घेसी बुंथी पानवथां । उगा च हालविसी माथा ॥२॥ 


लावूनि बैसे टाळी । मन इंद्रियें मोकळीं ॥३॥ 
हालवीत बैस माळा । विषयजप वेळोवेळां॥४॥ 
तुका ह्मणे हा व्यापार । नाम विठोबाचें सार ॥५॥ ॥२॥ 


येई वो येई वो येई धांवोनियां । विलंब कां वायां लाविला कृपाळे ॥१॥ 

विठाबाई विश्वंभरे भवच्छेदके । कोठें गुंतलीस अगे विश्वव्यापके ॥ध्रु.॥ 

न करीं न करीं न करीं आतां अळस अव्हेरु । व्हावया प्रकट कैंचें दूरि अंतरु ॥२॥ 
नेघें नेघें नेघें माझी वाचा विसांवा । तुका ह्मणे हांवा हांवा हांवा साधावा ॥३॥ 


हें चि याच्या ऐसें मागावें दान । वंदूनि चरण नारायणा ॥१॥ 

धीर उदारींव निर्मळ निर्मत्सर । येणें सर्वेश्वर ऐसें नांव ॥ध्रु.॥| 

हा चि होईजेल याचिया विभागें । अनुभववी अंगें अनुभववील ॥२॥ 
जोडे तयाचे कां न करावे सायास | जाला तरि अळस दीनपणे ॥३॥ 
पावल्यामागें कां न घलावी धांव । धरिल्या तरि हांव बळ येतें ॥४॥ 
तुका ह्मणे घालूं खंडीमध्ये टांक । देवाचें हे एक करुनी घेऊं ॥५॥ 


सत्ताबळें येतो मागतां विभाग । लावावया लाग निमित्य करूं ॥१॥ 
तुझीं ऐसीं मुखें करूं उच्चारण | बोलें नारायण सांपडवूं ॥ध्रु.॥ 
आसेविण नाहीं उपजत मोहो । तरि च हा गोहो न पडे फंदीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां व्हावें याजऐसें । सरिसें सरिसें समागमे ॥३॥ 


करितां होया व्हावें चित्त चि नाहीं । घटापटा कांहीं करूं नये ॥१॥ 
मग हालत चि नाहीं जवळून । करावा तो सीण सीणवितो ॥ध्रु.॥ 
साहत चि नाहीं कांहीं पांकुळलें । उगल्या उगले ढळत आहे ॥२॥ 
तुका ह्मणे तरी बोलावें झांकून । येथें खुणे खूण पुरतें चि ॥३॥ 


संतसंगे याचा वास सर्वकाळ । संचला सकळ मूर्तिमंत ॥१॥ 
घालूनियां काळ अवघा बाहेरी । त्यासी च अंतरीं वास दिला ॥ध्रु.॥ 
आपुलेसें जिंहीं नाहीं उरों दिलें । चोजवितां भलें ऐसीं स्थळे ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाही झांकत परिमळ । चंदनाचे स्थळ चंदन चि ॥३॥ 


पुष्ट कांति निवती डोळे । हे सोहळे श्रीरंगीं ॥१॥ 
अंतर्बाहीं विलेपन । हें भूषण मिरवूं ॥ध्रु.॥ 


इच्छेऐसी आवड पुरे । विश्वंभरे जवळी ॥२॥ 
तुका करी नारायण । या या सेवन नामाचें॥३॥ 


सुकाळ हा दिवसरजनी । नीत धणी नवी च ॥१॥ 
करुण सेवूं नानापरी । राहे उरी गोडीनें ॥ध्रु.॥ 

सरे ऐसा नाहीं झरा। पंक्ती करा समवेत ॥२॥ 

तुका ह्मणे बरवा पान्हा । कान्हाबाई माउलीचा ॥३॥ 


पाहतां तव एकला दिसे । कैसा असे व्यापक ॥१॥ 
ज्याचे त्याचे मिळणीं मिळे । तरी खेळे बहुरूपी ॥ध्रु.॥ 
जाणिवेचे नेदी अंग । दिसों रंग निवडीना ॥२॥ 

तुका ह्मणे ये चि ठायीं । हें तों नाहीं सर्वत्र ॥३॥ ॥८॥ 


तुह्यांसाटीं आह्यां आपुला विसर । करितां अव्हेर कैसें दिसे ॥१॥ 
विचाराजी आतां ठायीचें हे देवा । आह्यां नये हेवा वाढवितां ॥ध्रु.॥ 
आलों टाकोनियां सुखाची वसती । पुढें माझ्या युक्ति खुंटलिया ॥२॥ 
तुका ह्मणे जाला सकळ वृत्तांत | केला प्रणिपात ह्मणऊनि ॥३॥ 


करावा उध्दार हें तुह्या उचित । आह्यी केली नीत कळली ते ॥१॥ 
पाववील हाक धांवा ह्मणऊन । करावें जतन ज्याचें तेणें ॥ध्रु.॥ 
दुश्चितासी बोल ठेवायासी ठाव । ऐसा आह्मी भाव जाणतसों ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझें कायावाचामन । दुसरें तें ध्यान करित नाही ॥३॥ 


संताचे उपदेश आमुचे मस्तकीं । नाहीं मृतेलोकीं राहाणेसा ॥१॥ 
ह्मणऊनि बहु तळमळी चित्त । येई वो धांवत पांडुरंगे ॥ध्रु.॥ 

उपजली चिंता लागला उसीर । होत नाहीं धीर निढळ वाटे ॥२॥ 
तुका ह्मणे पोटीं रिघालेंसे भय । करूं आतां काय ऐसें जालें ॥३॥ 


काळावरि घालूं तरि तो सरिसा । न पुरतां इच्छा दास कैसे ॥१॥ 
आतां नाहीं कांहीं उसिराचें काम । न खंडावें प्रेम नारायणा ॥ध्रु.॥ 
देणें लागे मग विलंब कां आड । गोड तरि गोड आदि अंत ॥२॥ 
तुका ह्मणे होइल दरुषणें निशचिंती । गाईन तें गीतीं ध्यान मग ॥३॥ 


परउपकारें कायावाचामन । वेचे सुदर्शन रक्षी तया॥१॥ 

याजसाटीं असें योजिलें श्रीपति । संकल्पाचे हातीं सर्व जोडा॥ध्रु.॥ 
परपीडे ज्याची जिव्हा मुंडताळे । यमदूत डाळे करिती पूजा ॥२॥ 
तुका ह्मणे अंबक्रषी दुर्योधना । काय झालें नेणां दुर्वासया ॥३॥ 


हागिल्याचे सिंके वोणवा चि राहे । अपशकुन पाहे वेडगळ ॥१॥ 
अत्यंत समय नेणतां अवकळा । येऊं नये बळा सिक धरा ॥ध्रु.॥ 
भोजनसमयीं ओकाचा आठव । ठकोनियां जीव कष्टी करी ॥२॥ 
तुका ह्मणे किती सांगों उगवून । अभाग्याचे गुण अनावर ॥३॥ 


नारे तरि काय नुजेडे कोंबडें । करूनियां वेडे आघ्रो दावी ॥१॥ 
आइहत्याचें साहे फुकाचा विभाग । विक्षेपानें जग ची थू करी ॥ध्रु.॥ 
नेमून ठेविला करत्यानें काळ । नल्हायेसें बळ करूं पुढें॥२॥ 

तुका ह्मणे देव साहे जाल्यावरी । असांग चि करी सर्व संग ॥३॥ ॥७॥ 


तरी सदा निर्भर दास | चिंताआसविरहित ॥१॥ 
अवघा चि एकीं ठाव । सर्व भाव विठ्ठलीं ॥ध्रु.॥ 
निरविलें तेव्हां त्यास । जाला वास त्यामाजी ॥२॥ 
तुका ह्मणे रूप ध्यावें । नाहीं ठावे गुणदोष ॥३॥ 


वेडिया उपचार करितां सोहळे । काय सुख कळे तयासी तें । 
अंधापुढें दीप नाचती नाचणें । भक्तिभावेंविण भक्ति तैसी ॥१॥ 
तिमाणें राखण ठेवियेलें सेता । घालुनियां माथां चुना तया । 
खादलें ह्मणोनि सेवटीं बोबाली । ठायींची भुली कां नेणां रया ॥ध्रु.॥ 
मुकियापासाव सांगतां पुराण । रोगिया मिष्टान्न काई होय । 

नपुंसका काय करील पद्मिणी । रुचिविण वाणी तैसे होय॥२॥ 

हात पाय नाहीं करिल तो काई । वृक्षा फळ आहे अमोलिक। 

हातां नये तैसा वांयां च तळमळी । भावेंविण भोळीं ह्मणे तुका ॥३॥ 


मेघवृष्टीने करावा उपदेश परि गुरुनें न करावा शिष्य। वांटा लाभे त्यास केल्या अर्धकर्माचा ॥१॥ 
द्रव्य वेचावें अन्नसत्रीं भूतीं द्यावें सर्वत्र । नेदावा हा पुत्र उत्तमयाती पोसना ॥ध्रु.॥ 


बीज न पेरावे खडकीं ओल नाहीं ज्याचे बुडखीं । थीतां ठके सेखीं पाठी लागे दिवाण ॥२॥ 
गुज बोलावें संतांशीं पत्नी राखावी जैसी दासी । लाड देतां तियेसी वांटा पावे कर्माचा ॥३॥ 
शुध्द कसूनिपाहावें वरि रंगा न भुलावें । तुका ह्मणे घ्यावें जया नये तुटी तें ॥४॥ 


नावडावें जन नावडावा मान । करूनि प्रमाण तूं चि होई ॥१॥ 
सोडुनि देहसंबंध वेसनें । ऐसी नारायणें कृपा कीजे॥ध्रु.॥ 
नावडावें रूप नावडावे रस । अवघी राहो आस पायांपाशीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां आपुलिया सत्ता । करूनि अनंता ठेवा ऐसें ॥३॥ 


उपाधिवेगळे तुह्मी निर्विकार । कांहीं च संसार तुह्मां नाहीं ॥१॥ 

ऐसें मज करूनि ठेवा नारायणा । समूळ वासना नुरवावी ॥ध्रु.॥ 
निसंग तुह्यांसी राहणें एकट । नाहीं कटकट साहों येक ॥२॥ 

तुका ह्मणे नाहीं मिळों येत शिळा । रंगासी सकळा स्पटिकाची ॥३॥ 


माहार माते चपणी भरे । न कळे खरें पुढील ॥१॥ 
वोंगळ अधमाचे गुण | जातां घडी न लगे चि ॥ध्रु.॥ 
श्वान झोळी स्वामिसत्ता । कोप येतां उतरे ॥२॥ 
तुका ह्मणे गुमान कां । सांगों लोकां अधमासी ॥३॥ 


डोळयामध्यें जैसें कणु । अणु तें हि न समाये ॥१॥ 
तैसें शुध्द करीं हित । नका चित्त बाटवूं ॥ध्रु.॥ 
आपल्याचा कळवळा| आणिका बाळावरिन ये ॥२॥ 
तुका ह्मणे बीज मुडा । जैशा चाडा पिकाच्या ॥३॥ 


मुखीं नाम हातीं मोक्ष । ऐसी साक्ष बहुतांसी ॥१॥ 
वैष्णवांचा माल खरा । तुरतुरा वस्तूसी ॥ध्रु.॥ 
भस्म दंड न लगे काठी । तीर्थां आटी भ्रमण ॥२॥ 
तुका ह्मणे आडकाठी । नाहीं भेटी देवाचे ॥३॥ 


आगी लागो तया सुखा । जेणें हरि नये मुखा ॥१॥ 
मज होत कां विपत्ति । पांडुरंग राहो चित्तीं ॥ध्रु.॥ 
जळो तें समूळ। धन संपत्ति उत्तम कुळ ॥२॥ 


तुका ह्मणे देवा । जेणें घडे तुझी सेवा॥३॥ 


आतांन ह्मणे मी माझें । नेघें भार कांहीं ओझें ॥१॥ 
तूंचि तारिता मारिता । कळों आलासी निरुता ॥ध्रु.॥ 
अवघा तूं चि जनार्दन । संत बोलती वचन ॥२॥ 
तुका ह्मणे पांडुरंगा । तुझ्या रिगालों वोसंगा ॥३॥ 


समुद्रवळयांकित पृथ्वीचे दान । करितां समान न ये नामा ॥१॥ 
ह्मणऊनि कोणीं न करावा आळस । ह्मणा रात्रीदिवस रामराम ॥ध्रु.॥ 
सकळ ही शास्त्रें पठण करतां वेद । सरी नये गोविंदनाम एकें ॥२॥ 
सकळ ही तीर्थे प्रयाग काशी । करितां नामाशीं तुळेति ना ॥३॥ 
कर्वतीं कर्मरीं देहासी दंडण | करितां समान नये नामा ॥४॥ 

तुका ह्मणे ऐसा आहे श्रेष्ठाचार । नाम हें चि सार विठोबाचें ॥५॥ 


अवघ्या वाटा झाल्या क्षीण कळीं न घडे साधन । उचित विधि विधान न कळे न घडे सर्वथा ॥१॥ 
भक्तिपंथ बहु सोपा पुण्य नागवया पापा । येणें जाणें खेपा येणें चि एक खंडती॥ध्रु.॥ 

उभारोनि बाहे विठो पालवीत आहे । दासां मी चि साहे मुखें बोले आपुल्या ॥२॥ 

भाविक विश्‍्वासी पार उतरिलें त्यांसी । तुका ह्मणे नासी कुतर्क्याचे कपाळीं ॥३॥ 


आह्लीं नामाचे धारक नेणों प्रकार आणीक । सर्व भावें एक विठ्ठल चि प्रमाण ॥१॥ 

न लगे जाणावें नेणावें गावे आनंदें नाचावें । प्रेमसुख घ्यावें वैष्णवांचे संगती ॥ध्रु.॥ 
भावबळें घालूं कास लज्जा चिंता दवडूं आस । पायीं निजध्यास ह्मणों दास विष्णूचे ॥२॥ 
भय नाहीं जन्म घेतां मोक्षपदा हाणों लाता । तुका ह्मणे सत्ता धरूं निकट सेवेची ॥३॥ 


आह्मी हरिचे सवंगडे जुने ठायींचे वेडे बागडे । हातीं धरुनी कडे पाठीसवें वागविलों ॥१॥ 

ह्मणोनि भिन्न भेद नाहीं देवा आह्यां एकदेहीं । नाहीं जालों कहीं एका एक वेगळे ॥ध्रु.॥ 

निद्रा करितां होतों पायीं सर्वे चि लंका घेतली तई । वान्नरे गोवळ गाई सवें चारित फिरतसों ॥२॥ 
आह्मां नामाचे चिंतन राम कृष्ण नारायण| तुका ह्मणे क्षण खातां जेवितां न विसंभों ॥३॥ 


मागें बहुतां जन्मीं हें चि करित आलों आह्मी । भवतापश्रमी दुःखें पीडिलीं निववूं त्यां ॥१॥ 
गर्जा हरिचे पवाडे मिळों वैष्णव बागडे । पाझर रोकडे काढूं पाषाणामध्यें ॥ध्रु.॥ 
भाव शुध्द नामावळी हर्षे नाचों पिटूं टाळी । घालूं पायां तळीं कळिकाळ त्याबळें ॥२॥ 


कामक्रोध बंदखाणी तुका ह्मणे दिले दोन्ही । इंद्रियांचे धणी आह्यी जालों गोसांवी ॥३॥ 


अमर तूं खरा । नव्हे कैसा मी दातारा ॥१॥ 
चाल जाऊं संतांपुढें । वाद सांगेन निवाडे ॥ध्रु.॥ 
तुज नांव जर नाहीं । तर माझें दाव काई ॥२॥ 
तुज रूप नाहीं । तर माझें दाव काई॥३॥ 
खळसी तूं लीळा । तेथें मी काय वेगळा ॥४॥ 
साच तूं लटिका । तैसा मी ही ह्मणे तुका ॥५॥ 


मंत्र चळ पिसें लागतें सत्वर । अबध्द ते फार तरले नामें ॥१॥ 
आशोचे तो बाधी आणिकां अक्षरां । नाम निदसुरा घेतां तरे ॥ध्रु.॥ 
रागज्ञानघात चुकतां होय वेळ । नाम सर्वकाळ शुभदायक॥२॥ 
आणिकां भजना बोलिला निषेध । नाम तें अभेद सकळां मुखीं ॥३॥ 
तुका ह्मणे तपें घालिती घालणी । वेश्या उध्दरूनि नेली नामें ॥४॥ 


नव्हती ते संत करितां कवित्व | संताचे ते आप्त नव्हती संत ॥१॥ 
येथें नाहीं वेश सरतें आडनांवें । निवडे घावडाव व्हावा अंगीं ॥ध्रु.॥ 
नव्हती ते संत धरितां भोंपळा । करितां वाकळा प्रावरण ॥२॥ 
नव्हती ते संत करितां कीर्तन । सांगतां पुराणें नव्हती संत ॥३॥ 
नव्हती ते संत वेदाच्या पठणें । कर्म आचरणें नव्हती संत ॥४॥ 
नव्हती संत करितां तप तीर्थाटणें । सेविलिया वन नव्हती संत ॥५॥ 
नव्हती संत माळामुद्रांच्या भूषणें । भस्म उधळणें नव्हती संत ॥६॥ 
तुका ह्मणे नाहीं निरसला देहे । तों अवघे हे सांसारिक ॥७॥ 


हें चि दान देगा देवा । तुझा विसर न व्हावा ॥१॥ 
गुण गाईन आवडी । हे चि माझी सर्व जोडी ॥ध्रु.॥ 
न लगे मुक्ति आणि संपदा । संतसंग देई सदा ॥२॥ 
तुका ह्मणे गर्भवासीं । सुखें घालावें आह्यासी ॥३॥ 


भाग्यवंता हे परवडी । करिती जोडी जन्माची ॥१॥ 
आपुलाल्या लाहो भावें । जें ज्या व्हावें ते आहे ॥ध्रु.॥ 
इच्छाभोजनाचा दाता । न लगे चिंता करावी ॥२॥ 


तुका ह्मणे आल्या थाऱ्या | वस्तु बर्‍या मोलाच्या ॥३॥ 


वंचुनियां पिंड । भाता दान करी लंड ॥१॥ 

जैसी याची चाली वरी । तैसा अंतरला दुरी ॥ध्रु.॥ 
मेला राखे दिस | ज्यालेपणें जालें वोस ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा । लोभें न पुरे चि सेवा॥३॥ 


अधीरा माझ्या मना ऐक एकी मात । तूं कां रे दुश्चित निरंतर ॥१॥ 
हे चि चिंता काय खावें ह्मणऊनि । भले तुजहूनि पक्षिराज ॥ध्रु.॥ 
पाहा ते चातक नेघे भूमिजळा । वरुषे उन्हाळा मेघ तया ॥२॥ 
सकळयातींमध्यें ठक हा सोनार । त्याघरीं व्यापार झारियाचा ॥३॥ 
तुका ह्मणे जळीं वनीं जीव एक | तयापाशीं लेख काय असे ॥४॥ 


कां रे नाठविसी कृपाळु देवासी । पोसितो जनासी एकला तो ॥१॥ 
बाळा दुधा कोण करितें उत्पत्ती । वाढवी श्रीपति सवें दोन्ही ॥ध्रु.॥ 
फुटती तरुवर उष्णकाळमासीं । जीवन तयांसी कोण घाली ॥२॥ 
तेणें तुझी काय नाहीं केली चिंता । राहे त्या अनंता आठवूनि ॥३॥ 
तुका ह्मणे ज्याचें नाम विश्वंभर । त्याचें निरंतर ध्यान करीं ॥४॥ 


उदारा कृपाळा पतितपावना । ब्रिदें नारायणा साच तुझीं ॥१॥ 
वर्णिलासी जैसा जाणतां नेणतां । तैसा तूं अनंता साच होसी ॥ध्रु.॥ 
दैत्यां काळ भक्तां मेघश्याममूर्ति । चतुर्भुज हातीं शंख चक्र ॥२॥ 
काम इच्छा तयां तैसा होसी राणीं । यशोदेच्या स्तनीं पान करी ॥३॥ 
होऊनि सकळ कांहींच न होसी । तुका ह्मणे यासी वेद ग्वाही ॥४॥ 


ऐका संतजन उत्तरें माझे बोबडे बोल । करीं लाड तुह्यांपुढें हो कोणी झणी कोपाल ॥१॥ 

उपाय साधन आइका कोण गति अवगति । दृढ बैसोनि सादर तुह्मी धरावें चित्तीं ॥ध्रु.॥ 

धर्म तयासी घडे रे ज्याचे स्वाधीन भाज । कर्म तयासी जोडे रे भीत नाहीं लाज ॥२॥ 

पुण्य तें जाणां रे भाइनो परउपकाराचें । परपीडा परनिंदा रे खरें पाप तयाचें ॥३॥ 

लाभ तयासी जाला रे मुखीं देव उच्चारी । प्रपंचापाठी गुंतला हाणी तयासी च थोरी ॥४॥ 

सुख तें जाणा रे भाइनो संतसमागम । दुःख तें जाणारे भाइनो शम तेथे विशम ॥५॥ 

साधन तयासी साधे रे ज्याची स्वाधीन बुध्दि । पराधीनासी आहे घात रे थोर जाण संबंधी ॥६॥ 


मान पावे तो आगळा मुख्य इंद्रियें राखे । अपमानी तो अधररसस्वाद चाखे॥६॥ 

जाणता तयासी बोलिजे जाणे समाधान । नेणता तयासी बोलिजे वाद करी भूषण ॥८॥ 
भला तो चि एक जाणा रे गयावर्जन करी । बुरा धन नष्ट मेळवी परद्वार जो करी ॥९॥ 
आचारी अन्न काढी रे गाई अतितभाग । अनाचारी करी भोजन ग्वाही नसतां संग ॥१0॥ 
स्वहित तेणें चि केलें रे भूतीं देखिला देव । अनहित तयाचें जालें रे आणी अहंभाव ॥॥ 
धन्य जन्मा ते चि आले रे एक हरिचे दास । धिग ते विषयीं गुंतले केला आयुष्या नास ॥॥ 
जोहोरि तो चि एक जाणा रे जाणे सिध्दलक्षणें । वेडसरु तो भुले रे वरदळभूषणें ॥॥ 
बळियाढा तो चि जाणा रे भक्ति दृढ शरीरीं। गांढदया तयासी बोलिजे एक भाव न धरी ॥॥ 
खोल तो वचन गुरूचें जो गिळूनि बैसे । उथळ धीर नाहीं अंगीं रे ह्मणे होईल कैसें॥॥ 
उदार तो जीवभाव रे ठेवी देवाचे पायीं । कृपण तयासी बोलिजे पडे उपाधिडाई ॥॥ 
चांगलेंपण तें चि रे ज्याचें अंतर शुध्द । वोंगळ मळिन अंतरीं वाणी वाहे दुर्गंध ॥॥ 

गोड तें चि एक आहे रे सार विठ्ठलनाम । कडु तो संसार रे लक्षचौऱ्याशी जन्म ॥॥ 

तुका ह्मणे मना घरी रे संतसंगतिसोई । न लगे कांहीं करावें राहें विठठलपायीं ॥॥ 


॥ येकाखडी ॥ ॥ 


करावा कैवाड । नाहीं तरी आला नाड ॥१॥ 
स्मरा पंढरीचा देव । मनीं धरोनिया भाव ॥ध्रु.॥ 
खचविलें काळें । उगवा लवलाहें जाळें ॥२॥ 

गजर नामाचा । करा लवलाहे वाचा ॥३॥ 

घरटी चक्रफेरा । जन्ममृत्याचा भोंवरा ॥४॥ 
नानाहव्यासांची जोडी। तृष्णा करी देशधडी ॥५॥ 
चरणीं ठेवा चित्त । ह्मणवा देवाचे अंकित ॥६॥ 
छंद नानापरी । कळा न पविजे हरी ॥७॥ 

जगाचा जनिता । भुक्तिमुक्तींचा ही दाता ॥८॥ 
झणी माझें माझें । भार वागविसी ओझें ॥९॥ 
यांची कां रे गेली बुध्दि । नाहीं तरायाची शुध्दि ॥१0॥ 
टणक धाकुलीं । अवघीं सरती विठ्ठलीं ॥॥ 

ठसा त्रिभुवनीं । उदार हा शिरोमणि ॥॥ 

डगमगी तो वांयां जाय । धीर नाहीं गोता खाय ॥॥ 
ढळों नये जरी । लाभ घरिचिया घरीं॥॥ 

नाहीं ऐसें राहे । कांहीं नासिवंत देहे ॥॥ 

तरणा भाग्यवंत । नटे हरिकीर्तनांत ॥॥ 

थडी टाकी पैलतीर । बाहे ठोके होय वीर ॥॥ 
दया तिचें नांव । अहंकार जाय जंव॥॥ 


धनधान्य हेवा । नाडे कुटुंबाची सेवा ॥॥ 

नाम गोविंदाचे । घ्या रे हें चि भाग्य साचें ॥॥ 
परउपकारा । वेचा शक्ति निंदा वारा॥॥ 

फळ भोग इच्छा । देव आहे जयां तैसा ॥॥ 

बरवा ऐसा छंद । वाचे गोविंद गोविंद ॥॥ 

भविष्याचे माथां । भजन न द्यावें सर्वथा ॥॥ 

माग लागला न संडीं । अळसें माती घालीं तोंडीं ॥॥ 
यश कीर्ति मान । तरी जोडे नारायण ॥॥ 

रवि लोपे तेजे । जरी हारपे हें दुर्जे ॥॥ 

लकार लाविला । असतां नसतां चि उगला ॥॥ 
वासने चि धाडी । बंद खोडया नाड्या बेडी ॥॥ 
सरतें न कळे । काय झांकियेले डोळे ॥॥ 

खंती ते न धरा । होणें गाढव कुतरा ॥॥ 
सायासाच्या जोडी । पिके काढियेल्या पेडी ॥॥ 
हातीं हित आहे | परि न करिसी पाहें॥॥ 

अळंकार लेणें । ल्या रे तुळसीमुद्राभूषणें ॥॥ 

ख्याति केली विष्णुदासीं | तुका ह्मणे पाहा कैसी ॥॥ 


देवें देऊळ सेविलें । उदक कोरडें चि ठेविलें ॥१॥ 

नव्हे मत गूढ उमानें कांहीं । तूं आपणआपणापें पाहीं ॥ध्रु.॥ 

पाठें पूर वोसंडला । सरिता सागर तुंबोनि ठेला ॥२॥ 

वांजेघरीं बाळ तान्हा । एक बाळी दों कानां ॥३॥ 

तुका ह्मणे पैस । अनुभविया ठावा गोडीरस ॥४॥ 

॥ लोहागांवीं कीर्तनांत मेलें मूल जीत झालें ते समयीं स्वामींनीं अभंग केले ते ॥ 


अशक्य तों तुह्या नाहीं नारायणा । निर्जीवा चेतना आणावया ॥१॥ 
मार्गे काय जाणों स्वामीचे पवाडे । आतां कां रोकडे दावूं नये ॥ध्रु.॥ 
थोर भाग्य आह्मी समर्थाचे कासे । ह्मणवितों दास काय थोडें ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझे निववावे डोळे । दावूनि सोहळे सामर्थ्याचे ॥३॥ 


दाता तो एक जाणा । नारायणा स्मरवी ॥१॥ 

आणीक नासिवंतें काय | न सरे हाय ज्यांच्यानें ॥ध्रु.॥ 
यावें तयां काकुलती | जे दाविती सुपंथ ॥२॥ 

तुका ह्मणे उरी नुरे | त्याचे खरे उपकार ॥३॥ 


अलंकापुरी ब्राह्मण धरणें बसून बेताळीस दिवस उपवासी होता त्यास द्वष्टांत 
कीं देहूस तुकोबापाशी जाणें. ब्राह्मण स्वामीपें आला त्याबद्दल अभंग ॥ ॥ 


श्रीपंढरीशा पतितपावना । एक विज्ञापना पायांपाशीं॥१॥ 

अनाथां जीवांचा तूं काजकैवारी । ऐसी चराचरीं ब्रिदावळी ॥ध्रु.॥ 
न संगतां कळे अंतरीचे गुज । आतां तुझी लाज तुज देवा ॥२॥ 
आळिकर ज्याचें करिसी समाधान । अभयाचें दान देऊनियां ॥३॥ 
तुका ह्मणे तूं चि खेळें दोहीं ठायीं । नसेल तो देई धीर मना ॥४॥ 


अगा ये उदारा अगा विश्वंभरा । रखुमाईच्या वरा पांडुरंगा ॥१॥ 

अगा सर्वोत्तमा अगा कृष्णा रामा । अगा मेघश्यामा विश्वजनित्या ॥ध्रु.॥ 
अगा कृपावंता जीवन तूं दाता । अगा सर्वसत्ता धरितया ॥२॥ 

अगा सर्वजाणा अगा नारायणा । करुणवचना चित्त द्यावें ॥३॥ 

तुका ह्मणे नाहीं अधिकार तैसी । सरती पायांपाशीं केली मागें ॥४॥ 


नव्हें दास खरा । परि जाला हा डांगोरा ॥१॥ 

यासी काय करूं आतां । तूं हें सकळ जाणता ॥ध्रु.॥ 
नाहीं पुण्यगाठीं । जे हें वेचूं कोणासाठीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे कां उपाधी । वाढविली कृपानिधी ॥३॥ 


तुजविण सत्ता । नाहीं वाचा वदविता ॥१॥ 

ऐसे आह्यी जाणों दास । ह्मणोनि जालों उदास ॥ध्रु.॥ 
तुही दिला धीर| तेणें मन झालें स्थिर ॥२॥ 

तुका ह्मणे आड । केलों मी हें तुझें कोड॥३॥ 


काय मी जाणता । तुह्यांहनि अनंता ॥१॥ 

जो हा करूं अतिशय । कां तुह्मां दया नये ॥ध्रु.॥ 
काय तुज नाहीं कृपा । विश्वाचिया मायबापा ॥२॥ 
तुका ह्मणे वाणी । माझी वदे तुह्यांहुनि॥३॥ 


काय ज्ञानेश्वरी उणें । तिंहीं पाठविलें धरणें ॥१॥ 
ऐकोनियां लिखित । ह्यूण जाणवली हे मात ॥ध्रु.॥ 


तरी जाणे धणी। वदे सेवकाची वाणी ॥२॥ 
तुका ह्मणे ठेवा । होतां सांभाळावे देवा ॥३॥ 


ठेवूनियां डोई । पायीं जालों उतराई ॥१॥ 

कारण तें तुह्लीं जाणां । मी तराळ नारायणा ॥ध्रु.॥ 
प्रसंगीं वचन । दिलें तें चि खावे अन्न ॥२॥ 

तुका ह्मणे भार । तुह्ली जाणां थोडा फार ॥३॥ 


उपदेश अभंग ॥ ॥ 


नको कांहीं पडों ग्रंथाचे भरीं । शीघ व्रत करीं हें चि एक ॥१॥ 
देवाचिये चाडे आळवावें देवा । ओस देहभावा पाडोनियां॥ध्रु.॥ 
साधनें घालिती काळाचिये मुखी । गर्भवास सेकीं न चुकती ॥२॥ 
उधाराचा मोक्ष होय नव्हे ऐसा । पतनासी इच्छा आवश्यक ॥३॥ 
रोकडी पातली अंगसंगें जरा । आतां उजगरा कोठवरि ॥४॥ 
तुका ह्मणे घालीं नामासाठी उडी । पांडुरंग थडी पाववील ॥५॥ 


नाहीं देवापाशीं मोक्षाचे गांठोळें । आणूनि निराळें द्यावें हातीं ॥१॥ 
इंद्रियांचा जय साधुनियां मन । निर्विषय कारण असे तेथें ॥ध्रु.॥ 
उपास पारणीं अक्षरांची आटी । सत्कर्मा शेवटीं असे फळ ॥२॥ 
आदरें संकल्प वारीं अतिशय । सहज तें काय दुःख जाण ॥३॥ 
स्वप्नींच्या घायें विळवसी वांयां । रडे रडतियासवें मिथ्या ॥४॥ 
तुका ह्मणे फळ आहे मूळापाशीं । शरण देवासीं जाय वेगीं ॥५॥ 


तजिलें भेटवी आणूनि वासना । दाविल्याचे जना काय काज ॥१॥ 
आळवावें देवा भाकूनि करुणा । आपुलिया मना साक्ष करीं ॥ध्रु.॥ 
नाहीं जावें यावें दुरूनि लागत । आहे साक्षभूत अंतरींचा ॥२॥ 
तुका ह्मणे हा आहे कृपासिंधु। तोडी भवबंधु तात्काळिक ॥३॥ 


गोविंद गोविंद । मना लागलिया छंद ॥१॥ 

मग गोविंद ते काया | भेद नाहीं देवा तया ॥ध्रु.॥ 
आनंदलें मन । प्रेमे पाझरती लोचन ॥२॥ 

तुका ह्मणे आळी । जेवी नुरे चि वेगळी॥३॥ 


ज्याचें जया ध्यान । तें चि होय त्याचें मन ॥१॥ 
ह्मणऊनि अवघें सारा । पांडुरंग दृढ धरा ॥ध्रु.॥ 

सम खूण ज्याचे पाय । उभा व्यापक विटे ठाय ॥२॥ 
तुका ह्मणे नभा । परता अनूचा ही गाभा ॥३॥ 


पाहुनियां ग्रंथ करावें कीर्तन । तेव्हां आलें जाण फळ त्याचें ॥१॥ 
नाहीं तरि वांयां केली तोंडपिटी । उरी ते शेवटी उरलीसे ॥ध्रु.॥ 
पढोनियां वेद हरिगुण गावे | ठावें तें जाणावें तेव्हां जालें ॥२॥ 

तप तिर्थाटण तेव्हां कार्यसिध्दि । स्थिर राहे बुध्दि हरिच्या नामीं ॥३॥ 
यागयज्ञादिक काय दानधर्म । तरि फळ नाम कंठीं राहे ॥४॥ 

तुका ह्मणे नको काबाडाचे भरी । पडों सार धरीं हें चि एक ॥५॥ 


सुखें खावें अन्न । त्याचें करावें चिंतन ॥१॥ 

त्याचें दिलें त्यासी पावे । फळ आपणासी फावे ॥ध्रु.॥ 
आहे हा आधार! नाम त्याचें विश्वंभर ॥२॥ 

नाही रिता ठाव । तुका ह्मणे पसरीं भाव॥३॥ 


संकोचोनि काय जालासी लहान । घेई अपोशण ब्रह्मांडाचे ॥१॥ 
करोनि पारणें आंचवें संसारा । उशीर उशिरा लावूं नको ॥ध्रु.॥ 
घरकुलानें होता पडिला अंधार । तेणें केलें फार कासावीस ॥२॥ 
झुगारूनि दुरी लपविलें काखे । तुका ह्मणे वाखे कौतुकाचे ॥३॥ 


माझ्या बापें मज दिधले भातुकें । ह्मणोनि कवतुकें क्रीडा करीं ॥१॥ 
केली आळी पुढें बोलिलों वचन । उत्तम हें ज्ञान आलें त्याचें ॥ध्रु.॥ 
घेऊनि विभाग जावें लवलाहा । आलेति या ठाया आपुलिया ॥२॥ 

तुका ज्ञानदेवी समुदाय । करावा मी पाय येइन वंदूं ॥३॥ 


ज्ञानियांचा गुरु राजा महाराव । ह्मणती ज्ञानदेव ऐसें तुह्मां ॥१॥ 
मज पामरा हें काय थोरपण । पायींची वाहाण पायीं बरी ॥ध्रु.॥ 
ब्रह्मादिक जेथें तुह्यां वोळगणे । इतर तुळणें काय पुरे॥२॥ 

तुका ह्मणे नेणे युक्तीची ते खोलीं । ह्मणोनि ठेविली पायीं डोई ॥३॥ 


बोलिलीं लेकुरें । वेडीं वांकुडीं उत्तरें ॥१॥ 

करा क्षमा अपराध । महाराज तुह्मी सिध्द ॥ध्रु.॥ 
नाहीं विचारिला | अधिकार म्यां आपुला ॥२॥ 
तुका ह्मणे ज्ञानेश्वरा । राखा पायांपें किंकरा ॥३॥ 


काय तुह्यी जाणां । करूं अव्हेर नारायणा ॥१॥ 

तरी या लटिक्याची गोही । निवडली दुसरे ठायीं ॥ध्रु.॥ 
कळों अंतरींचा गुण । नये फिटल्यावांचून ॥२॥ 
आणिलें अनुभवा | जनाच्या हें ज्ञानदेवा ॥३॥ 
आणीक कोणी मिती । त्यांच्या चिंतनें विश्रांति॥४॥ 
तुका ह्मणे बीज पोटीं । फळ तैसें चि सेवटीं ॥५॥ 


अविश्वासीयाचें शरीर सुतकी । विटाळ पातकी भेद वाही ॥१॥ 

काय त्याचे वेल जाईल मांडवा । होता तैसा ठेवा आला पुढें ॥ध्रु.॥ 

मातेचा संकल्प व्हावा राजबिंडा । कपाळीचें धोंडा उभा ठाके । तुका ह्मणे जैसा कुचराचा दाणा । परिपाकीं अन्ना न 
मिळे जैसा ॥३॥ 


. तामसाचीं तपें पापाची सिदोरी । तमोगुणें भरी घातले ते ॥१॥ 
राज्यमदा आड सुखाची संपत्ति । उलंघूनि जाती निरयगांवा॥ध्रु.॥ 
इंद्रिये दमिलीं इच्छा जिती जीवीं । नागविती ठावीं नाहीं पुढें ॥२॥ 
तुका ह्मणे हरिभजनावांचून । करिती तो सीण पाहों नये ॥३॥ 


हरिकथेवांचून इच्छिती स्वहित । हरिजन चित्त न घला तेथें ॥१॥ 
जाईल भंगोन आपुला विश्वास | होईल या नास कारणांचा ॥ध्रु.॥ 
ज्याचिया बैसावे भोजनपंगती । त्याचिया संगती तैसे खावें ॥२॥ 
तुका ह्मणे काय जालेसि जाणते । देवा ही परते थोर तुह्यी ॥३॥ 


सेवकें करावें स्वामीचे वचन । त्यासी हुंतूंपण कामा नये ॥१॥ 

घेईल जीव कां सारील परतें । भंगलिया चित्ते सांदी जनां॥ध्रु.॥ 
खद्योतें दावावी रवी केवीं वाट । आपुलें चि नीट उसंतावें ॥२॥ 
तुका ह्मणे तो ज्ञानाचा सागर । परि नेंदी अगर भिजों भेदे ॥३॥ 


जयाचिये द्वारीं सोन्याचा पिंपळ । अंगीं ऐसें बळ रेडा बोले ॥१॥ 


करील तें काय नव्हे महाराज । परि पाहे बीज शुध्द अंगीं ॥ध्रु.॥ 
जेणें हे घातली मुक्तीची गवांदी । मेळविली मांदी वैष्णवांची ॥२॥ 
तुका ह्मणे तेथें सुखा काय उणें । राहे समाधानें चित्ताचिया ॥३॥ 


बहुतां छंदाचें बहु वसे जन । नये वांटूं मन त्यांच्या संगें ॥१॥ 

करावा जतन आपुला विश्वास | अंगा आला रस आवडीचा ॥ध्रु.॥ 
सुखाची समाधी हरिकथा माउली । विश्रांति साउली सिणलियांची ॥२॥ 
तुका ह्मणे बुडे बांधोनि दगड । तेथें काय कोड धांवायाचें ॥३॥ 


हरिकथे नाहीं । विश्वास ज्याचे ठायीं ॥१॥ 
त्याची वाणी अमंगळ । कान उंदराचें बीळ ॥ध्रु.॥ 
सांडुनि हा रस । करिती आणीक सायास ॥२॥ 
तुका ह्मणे पिसीं । वांयां गेलीं किती ऐसीं॥३॥ 


प्रेम अमृताची धार । वाहे देवा ही समोर ॥१॥ 
उर्ध्ववाहिनी हरिकथा । मुगुटमणि सकळां तीर्था ॥ध्रु.॥ 
शिवाचे जीवन। जाळी महादोष कीर्तन ॥२॥ 

तुका ह्मणे हरि । इची स्तुति वाणी थोरी ॥३॥ 


आतां माझ्या मना । इची घडो उपासना ॥१॥ 
ऐसें करींपांडुरंगा ।प्रेमवोसंडेसेंअंगा ॥ध्रु.॥ 

सर्व काळ नये | वाचेविट आड भये ॥२॥ 
तुका वैष्णवांसंगती । हें चि भजन पंगती ॥३॥ 


उपास कराडी । तिहीं करावीं बापुडीं ॥१॥ 

आह्ली विठोबाचे दास | चिंता झुगारावी आस ॥ध्रु.॥ 
भक्तीच्या उत्कर्षे । नाहीं मुक्तीचे तें पिसे ॥२॥ 

तुका ह्मणे बळ । अंगीं आमुच्या सकळ ॥३॥ 


करविली तैसी केली कटकट । वांकडें कीं नीट देव जाणे ॥१॥ 
कोणाकारणें हें जालेंसे निर्माण | देवाचें कारण देव जाणे ॥२॥ 
तुका ह्मणे मी या अभिमाना वेगळा । घालुनि गोपाळा भार असें ॥३॥ 


तुह्ली येथें पाठविला धरणेकरी । त्याची जाली परी आइका ते ॥१॥ 
आतां काय पुढें वाढवुनि विस्तार । जाला समाचार आइका तो ॥ध्रु.॥ 
देवाचे उचित एकादश अभंग । महाफळ त्याग करूनि गेला ॥२॥ 
तुका ह्मणे सेवा समर्पूनि पायीं । जालों उतराई ठावें असो ॥३॥ ॥॥ 


मरण माझें मरोन गेलें । मज केलें अमर ॥१॥ 

ठाव पुसिलें बुड पुसिलें । वोस वोसलें देहभावा ॥ध्रु.॥ 
आला होता गेला पूर । धरिला धीर जीवनीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे बुनादीचें । जालें साचें उजवणें ॥३॥ 


माझे लेखीं देव मेला । असो त्याला असेल ॥१॥ 
गोष्टी न करी नांव नेघें । गेलों दोघें खंडोनी ॥ध्रु.॥ 
स्तुतिसमवेत निंदा । केला धंदा उदंड ॥२॥ 

तुका ह्मणे निवांत ठेलों । वेचित आलों जीवित्व ॥३॥ 


लवविलें तया सवें लवे जाती । अभिमाना हातीं सांपडेना ॥१॥ 
भोळिवेचें लेणें विष्णुदासा साजे । तेथें भाव दुजे हारपती ॥ध्रु.॥ 
अर्चन वंदन नवविधा भक्ति । दया क्षमा शांति ठायीं ॥२॥ 

तये गांवीं नाहीं दुःखाची वसती । अवघा चि भूतीं नारायण ॥३॥ 
अव घें चि जालें सोंवळें ब्रह्मांड । विटाळाचें तोंड न देखती ॥४॥ 
तुका ह्मणे गाजे वैकुंठी सोहळा । याही भूमंडळामाजी कीर्ति ॥५॥ 


पंढरीची वारी आहे माझे घरीं । आणीक न करीं तीर्थव्रत ॥१॥ 
व्रत एकादशी करीन उपवासी । गाइन अहर्निशीं मुखीं नाम ॥२॥ 
नाम विठोबाचें घेईन मी वाचे । बीज कल्पांतींचें तुका ह्मणे ॥३॥ 


संपदा सोहळा नावडे मनाला । करी तें टकळा पंढरीचा ॥१॥ 
जावें पंढरिसी आवडी मनासी । कधीं एकादशी आषाढी हे ॥२॥ 
तुका ह्मणे ऐसें आर्त ज्याचे मनीं । त्याची चक्रपाणी वाट पाहे ॥३॥ 


कथनी पठणी करूनि काय । वांचुनि रहणी वांयां जाय ॥१॥ 


मुखीं वाणी अमृतगोडी । मिथ्या भुके चरफडी ॥ध्रु.॥ 
पिळणी पाक करितां दगडा । काय जडा होय तें ॥२॥ 

मधु मेळवूनि माशी । आणिका सांसी पारधिया ॥३॥ 
मेळऊनि धन मेळवी माती । लोभ्या हातीं तें चि मुखीं ॥४॥ 
आपलें केलें आपण खाय । तुका वंदी त्याचे पाय ॥५॥ 


उमटती वाणी । वाटे नामाचिया ध्वनी ॥१॥ 

बरें सेवन उपकारा | द्यावें द्यावें या उत्तरा ॥ध्रु.॥ 
सरळ आणि मृद । कथा पाहावी तें उर्ध ॥२॥ 
गात जात तुका । हा चि उपदेश आइका॥३॥ 


कथाकाळींची मर्यादा सांगतों ते भावें वंदा । प्रीतीने गोविंदा हें चि एक आवडे ॥१॥ 

टाळ वाद्या गीत नृत्य अंतःकरणें प्रेमभरित । वाणिता तो कीर्त तद्वावने लेखावा ॥ध्रु.॥ 

नये अळसें मोडूं अंग कथे कानवडें हुंग । हेळणेचा रंग दावी तो चांडाळ ॥२॥ 

तोंडी विडा माने ताठा थोरपणे धाली गेंठा । चित्त नेदी नामपाठा गोष्टी लावी तो चांडाळ ॥४॥ 
कथे इच्छी मान दावूनियां थोरपण रजा संकोच न लुगडी सांवरी तो चांडाळा ॥४॥ 

आपण बैसे बाजेवरी सामान हरिच्या दासां धरी । तरि तो सुळावरि वाहिजे निश्चयेसीं ॥५॥ 
येतां नकरी नमस्कार कर जोडोनियां नम्न । न म्हणवितां थोर आणिकां खेटी तो चांडाळ ॥६॥ 
तुका विनवी जना कथे नाणावें अवगुणा । करा नारायणा क्र्णी समर्पक भावें ॥७॥ 


कथा देवाचें ध्यान । कथा साधना मंडण । कथे ऐसें पुण्य आणीक नाहीं सर्वथा ॥१॥ 
ऐसा साच खरा भाव । कथेमाजी उभा देव ॥ध्रु.॥ 

मंत्र स्वल्प जना उच्चारितां वाचे मना । म्हणतां नारायणा क्षणें जळती महा दोष ॥२॥ 
भावें करितां कीर्तन तरे तारी आणीक जन । भेटे नारायण संदेह नाहीं ह्मणे तुका ॥३॥ 


कथा त्रिवेणीसंगम देव भक्त आणि नाम । तेथींचें उत्तम चरणरज वंदितां ॥१॥ 

जळती दोषांचे डोंगर शुध्द होती नारी नर । गाती ऐकती सादर जे पवित्र हरिकथा ॥ध्रु.॥ 
तीर्थे तया ठाया येती पुनीत व्हावया । पर्वकाळ पायां तळीं वसे वैष्णवां॥२॥ 

अनुपम्य हा महिमा नाहीं द्यावया उपमा । तुका ह्मणे ब्रह्मा नेणे वर्णू या सुखा ॥३॥ 


सांडूनि कीर्तन न करीं आणीक काज । नाचेन निर्लज्ज तुझ्या रंगीं ॥१॥ 
आवडीचे आर्त पुरवीं पंढरिराया । शरण तुझ्या पायां या चि लागीं ॥ध्रु.॥ 


टाळी वाहूनियां विठ्ठल ह्मणेन । तेणें निवारीन भवश्रम ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा नुपेक्षावें आह्यां । न्यावे निजधामा आपुलिया ॥३॥ 


जळती कीर्तने दोष पळतील विघ्नें ॥१॥ 

हें चि बळिवंत गाढें । आनंद करूं दिंडीपुढें ॥ध्रु.॥ 
कळि पापाची हे मूर्ति। नामखड्ग घेऊं हातीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे जाऊं । बळें दमामे ही लावूं ॥३॥ 


यम सांगे दूतां तुह्या नाहीं तेथें सत्ता । जेथें होय कथा सदा घोष नामाचा ॥१॥ 

नका जाऊं तया गांवां नामधारकाच्या शिवां । सुदर्शन येवा घरटी फिरे भोंवती ॥ध्रु.॥ 
चक्र गदा घेउनी हरि उभा असे त्यांचे द्वारीं । लक्ष्मी कामारी रिध्दिसिध्दीसहित ॥२॥ 
ते बळियाशिरोमणी हरिभक्त ये मेदिनी । तुका ह्मणे कानीं यम सांगे दूतांचे ॥३॥ 


कान्हया रे जगजेठी । देई भेटी एकवेळे ॥१॥ 

काय मोकलिलें वनीं । सावजांनीं वेढिलें ॥ध्रु.॥ 
येथवरी होता संग । अंगें अंग लपविलें ॥२॥ 

तुका ह्मणें पाहिलें मागें । एवढया वेगें अंतरला ॥३॥ 


आपुल्या आह्यी पुसिलें नाही । तुज कांहीं कारणें॥१॥ 
मागे मागें धांवत आलों । कांहीं बोलों यासाटीं ॥ध्रु.॥ 
बहुत दिस होतें मनीं । घ्यावी धणी एकांतीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे उभा राहें । कान्हो पाहें मजकडे ॥३॥ 


धन्य बा हया ऐशा नारी । घरीं दारीं नांदती ॥१॥ 
चोरूनिया तुजपाशीं । येतां त्यांसी न कळतां ॥ध्रु.॥ 
दोन्हीं ठायीं समाधान । सम कठीण बहुतचि ॥२॥ 
तुका ह्मणे जीवासाठीं । दुर्लभ भेटी ते देवा ॥३॥ 


उदासीना पावल्या वेगीं | अंगा अंगीं जडलिया॥१॥ 
वेटाळिला भोंवता हरी । मयोरफेरीं नाचती ॥ध्रु.॥ 
मना आले करिती चार । त्या फार हा एकला ॥२॥ 
तुका ह्मणे नारायणीं । निराजनी मीनलिया ॥३॥ 


विशमाची शंका वाटे । सारिखें भेटे तरी सुख ॥१॥ 
ह्मणऊनि चोरिलें जना । आल्या राणां एकांतीं ॥ध्रु.॥ 
दुजियासी कळों नये । जया सोय नाहीं हे ।॥ 

तुका ह्मणे मोकळें मन । नारायण भोगासी ॥३॥ 


आलिंगन कंठाकंठीं । पडे मिठी सर्वांगें ॥१॥ 

न घडे मागें परतें मन । नारायण संभोगी ॥ध्रु.॥ 
वचनासी वचन मिळे। रिघती डोळे डोळियांत ॥२॥ 
तुका ह्मणे अंतर्ध्यानीं । जीव जीवनीं विराल्या ॥३॥ 


कोणी सुना कोणी लेंकी । कोणी एकी सतंता ॥१॥ 
अवघियांची जगनिंद । जाली धिंद सारखी ॥ध्रु.॥ 
अवघ्या अवघ्या चोरा । विना वरा मायबापा ॥२॥ 
तुका ह्मणे करा सेवा । आलें जीवावर तरी ॥३॥ 


येथील जें एक घडी । तये जोडी पार नाहीं ॥१॥ 
ती त्यांचा सासुरवास । कैंचा रस हा तेथें ॥ध्रु.॥ 
अवघे दिवस गेले कामा । हीं जन्मा खंडण ॥२॥ 
तुका ह्मणे रतल्या जनीं । सोडा झणी कान्होबा ॥३॥ ॥८॥ 


चिंता नाहीं गांवीं विष्णुदासांचिये । घोष जयजयकार सदा ॥१॥ 
नारायण घरीं सांठविलें धन । अवघे चि वाण तया पोटीं ॥ध्रु.॥ 
सवंग सकळां पुरे धणीवरी । सेवावया नारी नर बाळा॥२॥ 
तुका ह्मणे येणें आनंदी आनंदु । गोविंदें गोविंदु पिकविला|॥३॥ 


करिती तया वेवसाव आहे । येथें व्हा रे साहे एकां एक ॥१॥ 

गातां आइकतां समान चि घडे । लाभें लाभ जोडे विशेषता ॥ध्रु.॥ 
प्रेमाचे भरतें भातें घ्यावें अंगीं । नटे टाळी रंगीं शूरत्वेंसी ॥२॥ 

तुका ह्मणे बहुजन्मांचे खंडण । होइल हा सीण निवारोनि ॥३॥ ॥२॥ 


नाहीं घाटावें लागत । एका सितें कळे भात ॥१॥ 
क्षीर निवडितें पाणी । चोंची हंसाचिये आणी ॥ध्रु.॥ 
आंगडें फाडुनि घोंगडे करी । अवकळा तये परी ॥२॥ 
तुका ह्मणे कण । भुसीं निवडे कैंचा सीण ॥३॥ 


स्वामीचें अभंगींचें नांव काढून सालोमालो आपलें नांव घालीत त्यावर अभंग ॥ ॥ 


सालोमालो हरिचे दास | ह्मणउन केला अवघा नास॥१॥ 
अवघें बचमंगळ केलें । ह्मणती एकांचें आपुले ॥ध्रु.॥ 
मोडूनि संतांचीं वचनें । करिती आपणां भूषणें ॥२॥ 

तुका ह्मणे कवी । जगामधीं रूढ दावी ॥३॥ 


जायाचे अळंकार । बुडवूनि होती चोर ॥१॥ 

त्यांसी ताडणाची पूजा । योग घडे बर्‍या वोजा ॥ध्रु.॥ 
अभिलाषच्या सुखें। अंतीं होती काळीं मुखें ॥२॥ 
तुका ह्मणे चोरा । होय भूषण मातेरा ॥३॥ 


कालवूनि विष | केला अमृताचा नास ॥१॥ 

ऐशा अभाग्याच्या बुध्दि । सत्य लोपी नाहीं शुध्दि ॥ध्रु.॥ 
नाक कापुनि लावी सोनें । कोण अळंकार तेणें ॥२॥ 
तुका ह्मणे बावी । मोडूनि मदार बांधावी ॥३॥ 


कण भुसाच्या आधारें । परि तें निवडितां बरें ॥ 

काय घोंगालि पाधाणी । ताकामध्यें घाटी लोणी ॥ध्रु.॥ 
सुइणीपुढें चेंटा । काय लपविसी चाटा ॥२॥ 

तुका ह्मणे ज्ञान । दिमाकाची भनभन ॥३॥ 


विकल तेथें विका । माती नांव ठेवूनि बुका ॥१॥ 

हा तो निवाडयाचा ठाव । खऱ्या खोटया निवडी भाव ॥ध्रु.॥ 
गऱ्हवारे हा विधि । पोट वाढविले चिंधीं ॥२॥ 

लावूं जाणे विल्हे। तुका साच आणिक कल्हे ॥३॥ 


विषयीं अद्रये । त्यासी आह्यां सिवो नये ॥१॥ 


देव तेथुनि निराळा । असे निष्काम वेगळा ॥ध्रु.॥ 
वासनेची बुंथी । तेथें कैची ब्रह्मस्थिति ॥२॥ 
तुका ह्मणे असतां देहीं । तेथें नाही जेमेतीं ॥३॥ 


नमितों या देवा । माझी एके ठायीं सेवा ॥१॥ 
गुणअवगुण निवाडा । हैस हैस रेडा रेडा ॥ध्रु.॥ 
जनीं जनार्दन। साक्ष त्यासी लोटांगण ॥२॥ 

तुका ह्मणे खडे । निवडू दळणीं घडघडे ॥३॥ ॥८॥ 


जीव जीती जीवना संगें । मत्स्या मरण त्या वियोगें॥१॥ 
जया चित्तीं जैसा भाव । तयां जवळि तैसा देव ॥ध्रु.॥ 
सकळां पाडीये भानु । परि त्या कमळाचें जीवनु ॥२॥ 
तुका ह्मणे माता । वाहे तान्हे याची चिंता ॥३॥ 


मुंगीचिया घरा कोण जाय मूळ । देखोनियां गूळ धांव घाली ॥१॥ 
याचकाविण काय खोळंबला दाता । तोचि धांवे हिता आपुलिया ॥ध्रु.॥ 
उदक अन्न काये ह्मणे मज खा ये । भुकेला तो जाये चोजवीत ॥२॥ 
व्याधी पिडिला धांवे वैद्याचिया घरा । दुःखाच्या परिहारा आपुलिया ॥३॥ 
तुका ह्मणे जया आपुलें स्वहित। करणें तो चि प्रीत धरी कथे ॥४॥ 


जन्मांतरिंचा परिट न्हावी । जात ठेवी त्यानें तें॥१॥ 
वाखर जैसा चरचरी । तोंड करी संव दणी ॥ध्रु.॥ 
पूर्व जन्म शिखासूत्र । मळ मूत्र अंतरीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे करिती निंदा । धुवटधंदा पुढिलांचा ॥३॥ 


नाम दुसी त्याचें नको दरषण । विष तें वचन वाटे मज ॥२॥ 

अमंगळ वाणी नाइकवे कानीं । निंदेची पोहोणी उठे तेथें॥ध्रु.॥ 

काय लभ्य त्याचिये वचनीं । कोणत्या पुराणीं दिली ग्वाही ॥२॥ 

काय आड लावूं त्याचिया तोंडासी । आतां या जिभेसी काय करूं ॥३॥ 
तुका ह्मणे संत न मनिती त्यांस । घेऊं पाहे ग्रास यमदूत ॥४॥ 


येऊनि नरदेहा झांकितील डोळे । बळे चि अंधळे होती लोक ॥१॥ 


उजडासरसी न चलती वाट | पुढील बोभाट जाणोनियां ॥ध्रु.॥ 
बहु फेरे आले सोसोनि वोळसा । पुढें नाहीं ऐसा लाभ मग ॥२॥ 
तुका ह्मणे जाऊं सादावीत वाट । भेटे तरी भेटो कोणी तरी ॥३॥ 


नव्हे जोखाई जोखाई । मायराणी मेसाबाई ॥१॥ 
बळिया माझा पंढरिराव | जो या देवांचा ही देव ॥ध्रु.॥ 
रंडी चंडी शक्ति । मद्यमांस भक्षिती ॥२॥ 

बहिरव खंडेराव । रोटीसुटीसाटीं देव ॥३॥ 

गणोबा विक्राळ । लाडुमोदकांचा काळ ॥४॥ 

मुंज्या ज्लैसासुरें । हें तों कोण लेखी पोरें ॥५॥ 

वेताळे फेताळें । जळो त्यांचें तोंड काळे ॥६॥ 

तुका ह्मणे चित्तीं । धरा रखुमाईचा पती॥७॥ 


पडतां जड भारी । दासीं आठवावा हरी ॥१॥ 

मग तो होऊं नेदी सीण । आड घाली सुदर्शन ॥ध्रु.॥ 
नामाच्या चिंतर्ने । बारा वाटा पळती विघ्नें ॥२॥ 
तुका ह्मणे प्राण । करा देवासी अर्पण ॥३॥ 


मार्ये मोकलिलें कोठें जावें बळें । आपुलिया बळे न वंचे तें ॥१॥ 
रुसोनियां पळे सांडुनियां ताट । मार्गे पाहे वाट यावें ऐसीं ॥ध्रु.॥ 
भांडवल आह्यां आळी करावी हे । आपणें माये धांवसील ॥२॥ 
तुका ह्मणे आळी करुनियां निकी । देसील भातुकीं बुझाऊनि ॥३॥ 


नागर गोडें बाळरूप । तें स्वरूप काळीचें ॥१॥ 
गाईगोपाळांच्या संगें । आलें लागें पुंडलीका ॥ध्रु.॥ 
तें हें ध्यान दिगांबर । कटीं कर मिरवती ॥२॥ 
नेणपणे उगें चि उभें । भक्तिलोभें राहिलें ॥३॥ 

नेणे वरदळाचा मान । विटे चरण सम उभें ॥४॥ 
सहज कटावरी हात । दहींभात शिदोरी ॥५॥ 
मोहरी पांवा गांजिवा पाठीं । धरिली काठी ज्या काळे ॥६॥ 
रम्य स्थळ चंद्रभागा । पांडुरंगा क्रीडेसी ॥७॥ 
भीमा दक्षणमुख वाहे । दृष्टी पाहे समोर॥८॥ 
तारावेसे मूढ लोक । दिली भाक पुंडलिका ॥९॥ 
तुका ह्मणे वैकुंठवासी । भक्तांपासीं राहिला ॥१0॥ 


विठ्ठलनामाचा नाहीं ज्या विश्वास । तो वसे उदास नरकामध्यें ॥१॥ 
तयासी बोलतां होईल विटाळ । नेव जाये तो जळस्नान करितां ॥ध्रु.॥ 
विठ्ठलनामाची नाहीं ज्या आवडी । त्याची काळ घडी लेखिताहे ॥२॥ 
तुका ह्मणे मज विठोबाची आण। जरी प्रतिवचन करिन त्यासी ॥३॥ 


तया घडले सकळ नेम । मुखीं विठोबाचें नाम॥१॥ 

कांहीं न लगे सिणावें । आणिक वेगळाल्या भावें । वाचे उच्चारावें। रामकृष्णगोविंदा ॥ध्रु.॥ 
फळ पावाल अवलिळा । भोग वैकुंठ सोहळा ॥२॥ 

तुका ह्मणे त्याच्या नांवें । तो चि होइजेल स्वभावें॥३॥ 


पुराणप्रसिध्द सीमा । नामतारकमहिमा ॥१॥ 
मार्गे जाळी महा दोष । पुढें नाही गर्भवास ॥ध्रु.॥ 
जें निंदिलें शास्त्रें । वंद्य जालें नाममात्रें ॥२॥ 
तुका ह्मणे ऐसा । त्रिभुवनीं नामठसा ॥३॥ 


नाम घेतां न लगे मोल । नाममंत्र नाहीं खोल ॥१॥ 
दों अक्षरांचे काम । उच्चारावें राम राम ॥ध्रु.॥ 
नाहीं वर्णाधमयाती। नामीं अवघीं चि सरतीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाम । चैतन्य निजधाम॥३॥ 


नाम घेतां वांयां गेलां । ऐसा कोणें आईकिला ॥१॥ 
सांगा विनवितों तुह्यांसी । संत महंत सिध्द क्षी ॥ध्रु.॥ 
नामें तरला नाहीं कोण । ऐसा द्यावा निवडून ॥२॥ 
सलगीच्या उत्तरा । तुका ह्मणे क्षमा करा ॥३॥ 


फुकाचें तें लुटा सार । व्हा रे अमर सदैव ॥१॥ 

नाहीं गर्भवास पुढती । डोंगर जळती दोषांचे ॥ध्रु.॥ 

उदंड भावें उदंड घ्यावें । नाम गावें आवडी ॥२॥ 

तुका ह्मणे घरिच्या घरीं । देशा उरीं न सीणीजे ॥३॥ ॥॥ 


प्रीति नाही राया वर्जिली ते कांता । परी तिची सत्ता जगावरी ॥१॥ 


तैसे दंभी जालों तरी तुझे भक्त । वास यमदूत न पाहाती ॥ध्रु.॥ 
राजयाचा पुत्र अपराधी देखा । तो काय आणिकां दंडवेल ॥२॥ 
बाहातरी खोडी परी देवमण कंठीं । तैसो जगजेठी ह्मणे तुका ॥३॥ 


करावा उध्दार किंवा घ्यावी हारी । एका बोला स्थिरी राहें देवा ॥१॥ 
निरसनें माझा होईल संदेह । अवघें चि आहे मूळ पायीं ॥ध्रु.॥ 

राहिलों चिकटूण कांहीं चि न कळे | कोणा नेणों काळे उदय भाग्य ॥२॥ 
तुका ह्मणे बहु उद्वेगला जीव । भाकीतसें कीव देवराया ॥३॥ ॥१॥ 


आलिया भोगासी असावें सादर | देवावरी भार घालूनियां ॥१॥ 

मग तो कृपासिंधु निवारी सांकडें । येर तें बापुडें काय रंके ॥ध्रु.॥ 
भयाचिये पोटीं दुःखाचिया रासी । शरण देवासी जातां भले ॥२॥ 
तुका ह्मणे नव्हे काय त्या करितां । चिंतावा तो आतां विश्वंभर ॥३॥ 


भोग तो न घडे संचितावांचूनि । करावें तें मनीं समाधान ॥१॥ 
ह्मणऊनी मनीं मानूं नये खेदु । ह्मणावा गोविंद वेळोवेळां ॥ध्रु.॥ 
आणिकां सुसावें न लगे बहुतां । आपुल्या संचितावांचूनियां ॥२॥ 
तुका ह्मणे भार घातलिया वरी । होईल कैवारी नारायण ॥३॥ 


नि्वैर व्हावें सर्वभूतांसवें । साधन बरवें हें चि एक॥१॥ 

तरी च अंगीकार करिल नारायण | बडबड तो सीण येणेंविण ॥ध्रु.॥ 
सोड्रें पिशुन समान चि घटे । चित्त पर ओढे उपकारी ॥२॥ 

तुका ह्मणे चित्त जालिया निर्मळ । तरि च सकळ केलें होय ॥३॥ 


दिली चाले वाचा । क्षय मागिल्या तपाचा ॥१॥ 

रिध्दि सिध्दि येती घरा । त्याचा करिती पसारा ॥ध्रु.॥ 
मानदंभांसाटीं। पडे देवासवें तुटी ॥२॥ 

तुका ह्मणे मेवा । कैचा वेठीच्या नदवां॥३॥ 


तापल्यावांचून नव्हे अळंकार । पिटूनियां सार उरलें तें ॥१॥ 
मग कदाकाळीं नव्हे शुध्द जाति । नासें शत्रु होती मित्र ते चि ॥ध्रु.॥ 
कळिवर बरें भोगू द्यावें भोगा । फांसिलें तें रोगा हातीं सुटे ॥२॥ 


तुका ह्मणे मन करावें पाठेळ । साहावे चि जाळ सिजेवरि ॥३॥ 


पाठेळ करितां न साहावे वारा । साहेलिया ढोरा गोणी चाले ॥१॥ 
आपणां आपण हे चि कसवटी । हर्षामर्ष पोटीं विरों द्यावें ॥ध्रु.॥ 
नवनीत तोंवरी कडकडी लोणी । निश्चळ होऊनी राहे मग ॥२॥ 
तुका ह्मणे जरी जग टाकी घाया । त्याच्या पडे पायां जन मग ॥३॥ 


कावळियासी नाहीं दया उपकार | काळिमा अंतर विटाळसें ॥१॥ 
तैसें कुधनाचें जिणें अमंगळ । घाणेरी वोंगळ वदे वाणी ॥ध्रु.॥ 

कडु भोंपळयाचा उपचारें पाक | सेविल्या तिडीक कपाळासी ॥२॥ 
तुका ह्मणे विष सांडूं नेणे साप । आदरें तें पाप त्याचे ठायीं ॥३॥ 


लाभ खरा नये तुटी । नाहीं आडखळा भेटी ॥१॥ 
जाय अवघिया देशा । येथें संचलाची तैसा ॥ध्रु.॥ 
मग न लगे पारखी। अवघीं सकट सारखीं । तुका ह्मणे वोळे । रूपें भुलविले डोळे ॥३॥ 


. नको आतां पुसों कांहीं । लवलाहीं उसंती ॥१॥ 
जाय वेगीं पंढरपुरा । तो सोयरा दीनांचा ॥ध्रु.॥ 
वचनाचा न करीं गोवा । रिघें देवासी शरण ॥२॥ 
तुका ह्मणे कृपावंता । बहु चिंता दीनाची ॥३॥ 


बुध्दिहीनां जडजीवां । नको देवा उपेक्षूं ॥१॥ 
परिसावी हे विज्ञापना । आह्यां दीनां दासांची ॥ध्रु.॥ 
चिंतूनियां आले पाय । त्यांसी काय वंचन ॥२॥ 
तुका ह्मणे पुरुषोत्तमा | करीं क्षमा अपराध॥३॥ 


ह्मणऊनि काकुळती । येतों पुढतों पुढती । तुह्यां असे हातीं । कमळापती भांडार ॥१॥ 
फेडूं आलेती दरिद्र । तरी न लगे उशीर । पुरे अभयंकर | ठाया ठाव रंकाशी ॥ध्रु.॥ 
कोठें न घली धांव । याजसाठीं तजिली हांव । घेऊं नेदी वाव । मना केला विरोध ॥२॥ 
कारणांच्या गुणें । वेळ काळ तोही नेणें । तुमच्या कीर्तने । तुका तुह्मां जागवी ॥३॥ 


बहु नांवें ठेविलीं स्तुतीचे आवडी । बहुत या गोडी आली रसा ॥१॥ 


बहु सोसें सेवन केलें बहुवस । बहु आला दिस गोमटयाचा ॥ध्रु.॥ 
बहुतां पुरला बहुतां उरला । बहुतांचा केला बहु नट ॥२॥ 
बहु तुका जाला निकट वृत्ती । बहु काकुलती येऊनियां॥३॥ 


येहलोकीं आह्यां वस्तीचें पेणें | उदासीन तेणें देहभावीं॥१॥ 
कार्यापुरतें कारण मारगीं । उलंघूनि वेगीं जावें स्थळा ॥ध्रु.॥ 
सोंगसंपादणी चालवितों वेव्हार । अत्यंतिक आदर नाहीं गोवा ॥२॥ 
तुका ह्मणे वेंच लाविला संचिता । होइल घेतां लोभ कोणां ॥३॥ 


रोजकीर्दी जमा धरुनी सकळ । खताविला काळ वरावरी ॥१॥ 

नाहीं होत झाडयापाडयाचें लिगाड । हुजराती ते गोड सेवा रूजू ॥ध्रु.॥ 
चोरासाटीं रदबदल आटा हाश । जळो जिणे दाश बहुताचें ॥२॥ 
सावधान तुका निर्भर मानसीं । सालझाडयापाशी गुंपों नेणे ॥३॥ 


त्रिविधकर्माचे वेगळाले भाव | निवडूनि ठाव दाखविला॥१॥ 
आलियाचा झाडा राहिल्याचा ठाव । सुख गौरव संतां अंगीं ॥ध्रु.॥ 
हिशेबें आलें तें सकळांसी प्रमाण । तेथें नाही आन चालों येत ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाहीं पापपुण्य खतीं । झाडयाची हुजती हातां आली ॥३॥ 


साकरेचें नाम घेतां कळे गोडी । तैसी आह्यां जोडी वैष्णवांची ॥१॥ 
मोक्ष गांठी असे ठेविला बांधोनी । सोस तो भजनीं आवडीचा ॥ध्रु.॥ 
भोजनाची चिंता माय वाहे बाळा । आह्यांसि तरी खेळावरि चित्त ॥२॥ 
तुका ह्मणे आह्यी देहउपकारें । गाऊं निरंतर नाचों लागों ॥३॥ 


सुखें घेऊं जन्मांतरें । एक बरें इहलोकीं ॥१॥ 
पंढरीचे वारकरी । होतां थोरी जोडी हे॥ध्रु.॥ 
हरिदासांचा समागम | अंगीं प्रेम विसांवे ॥२॥ 
तुका ह्मणे हें चि मन । इच्छादान मागतसे ॥३॥ 


करूं जातां सन्निधान । क्षणि जन पालटे ॥१॥ 
आतां गोमटे ते पाय । तुझे माय विठ्ठले ॥ध्रु.॥ 


हें तों आलें अनुभवा । पाहावें जीवावरूनि ॥२॥ 
तुका ह्मणे केला त्याग । सर्वसंग ह्ॅणऊनि ॥३॥ 


क्षीर मागे तया रायतें वाढी । पाधानी गधडी ऐशा नांवें ॥१॥ 
समयो जाणां समयो जाणां । भलतें नाणां भलतेथें॥ध्रु.॥ 

अमंगळ वाणी वदवी मंगळी । अशुभ वोंगळी शोभन तें ॥२॥ 
तुका ह्मणे नेणें समयो ठाया ठाव । राहाडी ते वाव नरकाडी ॥३॥ 


विंचा पीडी नांगी । ज्याचा दोष त्याचे अंगीं ॥१॥ 
केला पाहिजे विचार । मन मित्र दावेदार ॥ध्रु.॥ 
मधुरा उत्तरीं । रांवा खेळे उरावरी ॥२॥ 

तुका ह्मणे रेडा | सुखें जाती ऐशा पीडा ॥३॥ 


तीथाअची अपेक्षा स्थळीं वाढे धर्म । जाणावें तें वर्म बहु पुण्य ॥१॥ 
बहु बरी ऐसी भाविकांची जोडी । काळ नाहीं घडी जात वांयां ॥ध्रु.॥ 
करूनी चिंतन करवावें आणिकां । तो या जाला लोकां नाव जगीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे ऐसे परउपकारी । त्यांच्या पायांवरी डोई माझी ॥३॥ 


भयाची तों आह्यां चिंत्तीं । राहो खंती सकेना ॥१॥ 
समर्पिलों जीवें भावें । काशा भ्यावें कारणें ॥ध्रु.॥ 
करीन तें कवतुकें। अवघें निकें शोभेल ॥२॥ 

तुका ह्मणे माप भरूं । दिस सारूं कवतुकें ॥३॥ 


पाचारितां धावे । ऐसी ठायींची हे सवे ॥१॥ 

बोले करुणा वचनीं । करी कृपा लावी स्तनीं ॥ध्रु.॥ 
जाणे कळवळा । भावसिध्दींचा जिव्हाळा ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाम । मागें मागें धांवे प्रेम ॥३॥ 


कां जी माझे जीवीं । आळस ठेविला गोसावीं ॥१॥ 
येवढा घात आणीक काय । चिंतनासी अंतराय ॥ध्रु.॥ 
देहआत्म वंदी । केला घात कुबुध्दी ॥२॥ 

तुका ह्मणे मन । कळवळी वाटे सीण ॥३॥ 


दर्शनाचे आर्त जीवा | बहु देवा राहिलें ॥१॥ 

आतां जाणसी तें करीं । विश्वंभरीं काय उणें ॥ध्रु.॥ 
येथें जरी उरे चिंता । कोण दाता याहूनी ॥२॥ 
तुका ह्मणे जाणवलें । आह्यां भलें एवढेंच॥३॥ 


बैसों पाठमोरीं । मना वाटे तैसे करीं ॥१॥ 

परिं तूं जाणसीं आवडीं । बाळा बहुतांचीं परवडी ॥ध्रु.॥ 
आपुलाल्या इच्छा।| मागों जया व्हावें जैशा ॥२॥ 

तुका ह्मणे आई । नव्हसी उदास विठाई ॥३॥ 


विश्वंभरा वोळे । बहुत हात कान डोळे ॥१॥ 
जेथें असे तेथें देखे । मागितले तें आइके ॥ध्रु.॥ 
जें जें वाटे गोड । तैसें पुरवितो कोड ॥२॥ 
तुका ह्मणे भेटी । कांहीं पडो नेदी तुटी ॥३॥ 


दाटे कंठ लागे डोळियां पाझर | गुणाची अपार वृष्टि वरी ॥१॥ 
तेणें सुखें छंदे घेईन सोंहळा । होऊनि निराळा पापपुण्यां॥ध्रु.॥ 
तुझ्या मोहें पडो मागील विसर । आलापें सुस्वर करिन कंठ ॥२॥ 
तुका ह्मणे येथें पाहिजे सौरस । तुह्यांविण रस गोड नव्हे॥३॥ 


पसरूनि राहिलों बाहो । सोयी अहो तुमचिये ॥१॥ 
आतां यावें लागवेगें । पांडुरंगे धांवत ॥ध्रु.॥ 
बैसायाची इच्छा कडे। चाली खडे रुपताती ॥२॥ 
तुका ह्मणे कृपाळुवा । करीन सेवा लागली ॥३॥ 


आह्यी जालों एकविध । सुद्या सुदें असावें ॥१॥ 
यावरी तुमचा मोळा । तो गोपाळा अकळ ।ध्रु.॥ 
घेतलें तें उसणें द्यावें । कांहीं भावें विशेषें ॥२॥ 
तुका ह्मणे क्रियानष्ट । तरी कष्ट घेतसां ॥३॥ 


आह्ली आर्तभूत जिवीं । तुह्यी गोसावी तों उदास॥१॥ 


वादावाद समर्थाशीं । काशानशीं करावा ॥ध्रु.॥ 
आह्ली मरों वेरझारीं। स्वामी घरीं बैसले ॥२॥ 
तुका ह्मणे करितां वाद । कांहीं भेद कळेना॥३॥ 


पुसावें ते ठाई आपुल्या आपण । अहंकारा शून्य घालूनियां ॥१॥ 
येर वाग्जाळ मायेचा अहंकार । वचनाशीं थार अज्ञान तें ॥ध्रु.॥ 
फळ तें चि बीज बीज तें ची फळ । उपनांवें मूळ न पालटे ॥२॥ 
तुका ह्मणे अवघे गव्हांचे प्रकार । सोनें अलंकार मिथ्या नांव ॥३॥ 


माझी आतां सत्ता आहे । तुह्मां पायां हे वरती ॥१॥ 
एकाविण नेणें दुजा । पंढरिराजा सर्वाँगें ॥ध्रु.॥ 
पुरवावी केली आळी । जे जे काळीं मागण तें ॥२॥ 
तुका ह्मणे सुटसी कैसा । धरूनि दिशा राहिलों ॥३॥ 


फावले तुह्मां मार्गे । नवतों लागें पावलों ॥१॥ 

आलों आतां उभा राहें । जवळी पाहें सन्मुख ॥ध्रु.॥ 
घरीं होती गोवी जाली । कामें बोली न घडे चि ॥२॥ 
तुका ह्मणे धडफुडा । जालों झाडा देई देवा ॥३॥ 


आतां नये बोलों अव्हेराची मात । बाळावरि चित्त असों द्यावें ॥१॥ 
तुज कां सांगणें लागे हा प्रकार । परि हें उत्तर आवडीचें ॥ध्रु.॥ 
न वंचीं वो कांहीं एकही प्रकार । आपणां अंतर नका मज ॥२॥ 
तुका ह्मणे मोहो राखावा सतंत । नये पाहों अंत पांडुरंगा ॥३॥ 


करूनि राहों जरी आत्मा चि प्रमाण । निश्चळ नव्हे मन काय करूं ॥१॥ 
जेवलिया विण काशाचे ढेंकर । शब्दाचे प्रकार शब्द चि ते ॥ध्रु.॥ 

पुरे पुरे आतां तुमचें ब्रह्मज्ञान । आह्यासी चरण न सोडणें ॥२॥ 

विरोधें विरोध वाढे पुढतोपुढती । वासनेचे हातीं गर्भवास ॥३॥ 
सांडीमांडीअंगीं वसे पुण्यपाप । बंधन संकल्प या चि नांवें ॥४॥ 

तुका ह्मणे नाहीं मुक्तता मोकळी । ऐसा कोण बळी निरसी देह ॥५॥ 


तुमचे स्तुतियोग्य कोटें माझी वाणी । मस्तक चरणीं ठेवीतसें ॥१॥ 


भक्तिभाग्य तरी नेदीं तुळसीदळ । जोडूनि अंजुळ उभा असें ॥ध्रु.॥ 
कैचे भाग्य ऐसें पाविजे संनिध । नेणें पाळू विध करुणा भाकीं ॥२॥ 
संतांचे सेवटीं उच्छिष्टाची आस । करूनियां वास पाहातसें ॥३॥ 
करीं इच्छा मज ह्मणोत आपुलें । एखादिया बोलें निमित्याच्या ॥४॥ 
तुका ह्मणे शरण आलों हें साधन । करितों चिंतन रात्रदिवस ॥५॥ 


सर्वविशीं आह्यीं हे चि जोडी केली । स्वीमीची साधिली चरणसेवा ॥१॥ 
पाहिलें चि नाहीं मागे परतोनी । जिंकिला तो क्षणीं क्षण काळ ॥ध्रु.॥ 
नाहीं पडों दिला विचाराचा गोवा | नाहीं पाठी हेवा येऊं दिला ॥२॥ 
केला लाग वेगीं अवघी चि तांतडी । भावना ते कुडी दुराविली ॥३॥ 
कोठें मग ऐसें होतें सावकास । जळो तया आस वेव्हाराची ॥४॥ 

तुका ह्मणे लाभ घेतला पालवीं। आतां नाहीं गोवी कशाची ही ॥५॥ 


येणें मुखें तुझे वणाअ गुण नाम । तें चि मज प्रेम देई देवा ॥१॥ 

डोळे भरूनियां पाहें तुझें मुख । तें चि मज सुख देई देवा ॥ध्रु.॥ 

कान भरोनियां ऐकें तुझी कीर्ती । ते मज विश्रांती देई देवा ॥२॥ 

वाहें रंगी टाळी नाचेन उदास । हें देई हातांस पायां बळ॥३॥ 

तुका ह्मणे माझा सकळ देहभाव । आणीक नको ठाव चिंतूं यासी ॥४॥ 


तूं माझा मायबाप सकळ वित्त गोत | तूं चि माझें हित करिता देवा ॥१॥ 
तूं चि माझा देव तूं चि माझा जीव । तूं चि माझा भाव पांडुरंगा ॥ध्रु.॥ 

तूं चि माझा आचार तूंचि माझा विचार| तूं चि सर्व भार चालविसी ॥२॥ 
सर्व भावें मज तूं होसी प्रमाण । ऐसी तुझी आण वाहातुसें ॥३॥ 

तुका ह्मणे तुज विकला जीवभाव। कळे तो उपाव करीं आतां ॥४॥ 


वारंवार तुज द्यावया आठव । ऐक तो भाव माझा कैसा॥१॥ 

गेले मग नये फिरोन दिवस । पुडिलांची आस गणित नाहीं ॥ध्रु.॥ 
गुणां अवगुणांचे पडती आघात । तेणें होय चित्त कासावीस ॥२॥ 
कांहीं एक तुझा न देखो आधार । ह्मणऊनी धीर नाहीं जीवा ॥३॥ 
तुका ह्मणे तूं ब्रह्मांडाचा जीव । तरी कां आह्यी कींव भाकीतसों ॥४॥ 


असोत हे तुझे प्रकार सकळ | काय खळखळ करावी हे ॥१॥ 


आमुचें स्वहित जाणतसों आह्यी । तुझें वर्म नामीं आहे तुझ्या ॥ध्रु.॥ 
विचारितां आयुष्य जातें वांयांविण । रोज जन्मा गोवण पडतसे ॥२॥ 
राहेन मी तुझे पाय आठवूनी । आणीक तें मनीं येऊं नेदीं ॥३॥ 
तुका ह्मणे येथें येसी अनायासें । थोर तुज पिसें कीर्तनाचें ॥४॥ 


विष्णुदासां भोग । जरी आह्यां पीडी रोग ॥१॥ 

तरि हें दिसे लाजिरवाणे । काय तुह्यांसी सांगणें ॥ध्रु.॥ 
आह्यां काळें खावें । बोलिलें तें वांयां जावें ॥२॥ 

तुका ह्मणे दास । आह्यी भोगूं गर्भवास ॥३॥ 


भावें गावें गीत । शुध्द करूनियां चित्त ॥१॥ 

तुज व्हावा आहे देव । तरि हा सुलभ उपाव ॥ध्रु.॥ 
आणिकांचे कानीं । गुण दोष मना नाणीं ॥२॥ 
मस्तक ठेंगणा । करी संतांच्या चरणा॥३॥ 

वेचीं तें वचन । जेणें राहे समाधान ॥४॥ 

तुका ह्मणे फार । थोडा तरी पर उपकार ॥५॥ 


वचन तें नाहीं तोडीत शरीरा | भेदत अंतरा वस्रा- ऐसें ॥१॥ 
कांहीं न सहावें काशा करणें । संदेह निधान देह बळी ॥ध्रु.॥ 
नाहीं शब्द मुखीं लागत तिखट । नाहीं जड होत पोट तेणें ॥२॥ 
तुका ह्मणे जरी गिळे अहंकार । तरी वसे घर नारायण॥३॥ 


नव्हो आतां जीवीं कपटवसती । मग काकुळती कोणा यावें ॥१॥ 
सत्याचिये मापें गांठीं नये नाड । आदि अंत गोड नारायण ॥ध्रु.॥ 
चोखटिया नाहीं विटाळाचा आघात । साच ते साचांत सांचा पडे ॥२॥ 
विचारिली वाट उसंत सीतळ । बुध्दीपुढें बळ तृणतुल्य ॥३॥ 
आहाराच्या घासें पचोनियां जिरे । वासना ही उरे उर्वरीत ॥४॥ 

तुका ह्मणे ताळा घालावा वचनीं । तूं माझी जननी पांडुरंगे ॥५॥ 


नव्हती हीं माझीं जायाचीं भूषणें । असे नारायणें उचित केलें ॥१॥ 
शब्दाच्या वोवोनी रत्नाचिया माळा । मुळींच जिव्हाळा झरवणी ॥ध्रु.॥ 
अर्थांतरीं असे अनुभवसेवन । परिपाकीं मन साक्ष येथें ॥२॥ 


तुका ह्मणे मज सरतें परतें । हें नाहीं अनंतें उरों दिलें ॥३॥ 


सहज लीळा मी साक्षी याचा । नये वंचूं वाचा ऐसें जालें ॥१॥ 
उपक्रमे वदे निशब्दाची वाणी । जे कोठें बंधनीं गुंपों नेणें ॥ध्रु.॥ 
तम नासी परि वेव्हारा वेगळा । रविप्रभाकळा वर्ते जन॥२॥ 
तुका ह्मणे येथें गेला अतिशय । आतां पुन्हा नये तोंड दावूं ॥३॥ 


बोलाल या आतां आपुल्यापुरतें । मज या अनंतें गोवियेलें ॥१॥ 
झाडिला न सोडी हातींचा पालव । वेधी वेधें जीव वेधियेला ॥ध्रु.॥ 
तुमचे ते शब्द कोरडिया गोष्टी । मज सवें मिठी अंगसंगें ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुह्या होईल हे परी । अनुभव वरी येईल मग ॥३॥ 


जैशा तुह्ली दुरी आहां । तैशा राहा अंतरें ॥१॥ 

नका येऊं देऊं आळ । अंगीं गोपाळ जडलासे ॥ध्रु.॥ 
अवघा हा चि राखा काळ । विक्राळ चि भोंवता ॥२॥ 
तुका ह्मणे मज ऐशा । होतां पिशा जगनिंद्य ॥३॥ 


सतीचें तें घेतां वाण । बहु कठीण परिणामीं ॥१॥ 
जिवासाटीं गौरव वाढे । आहाच जोडे तें नव्हे ॥ध्रु.॥ 
जरि होय उघडी दृष्टि । तरि गोष्टी युध्दाच्या ॥२॥ 
तुका ह्मणे अंगा येतां । तरी सत्ता धैर्याची ॥३॥ 


आडवा तो उभा । असे दाटोनियां प्रभा ॥१॥ 
देव नाहीं एकविध । एक भाव असे शुध्द ॥ध्रु.॥ 
भेदाभेद आटी । नाहीं फार कोठे तुटी ॥२॥ 
तुका ह्मणे गोवा । उगवा वेव्हाराचा हेवा॥३॥ 


एका बोटाची निशाणी । परीपाख नाहीं मनीं ॥१॥ 
तरिं तें संपादिलें सोंग । कारणावांचूनियां वेंग ॥ध्रु.॥ 
वैष्णवांचा धर्म। जग विष्णु नेणे वर्म ॥२॥ 

अतिशयें पाप । तुका सत्य करी माप ॥३॥ 


सत्यत्वेंशीं घेणें भक्तीचा अनुभव । स्वामीचा गौरव इच्छीतसें ॥१॥ 
मग तें अवीट न भंगे साचारें । पावलें विस्तारें फिरों नेणे ॥ध्रु.॥ 

वाणी वदे त्याचा कोणांसी विश्वास । अभयें करें दास सत्य तई ॥२॥ 
तुका ह्मणे आधीं न करीं तांतडी । पायीं जाली जोडी तेणें शुध्द ॥३॥ 


सर्वात्मकपण । माझें हिरोनि नेतो कोण ॥१॥ 

मनीं भक्तीची आवडी । हेवा व्हावी ऐशी जोडी ॥ध्रु.॥ 
घेईन जन्मांतरें। हें चि करावया खरें ॥२॥ 

तुका ह्मणे देवा । क्र्णी करूनि ठेवूं सेवा॥३॥ 


आणितां त्या गती । हंस काउळे न होती ॥१॥ 
सांडा सांडा रे मठारे । येथें गांठीसर्वे धुरें ॥ध्रु.॥ 
नाकेंविण मोती । उभ्या बाजारें फजिती ॥२॥ 
हुकुमदाज तुका । येथें कोणी का£५फ्दों नका ॥३॥ 


ढेंकणासी बाज गड । उतरचढ केवढी ॥१॥ 

होता तैसा कळों भाव । आला वाव अंतरींचा ॥ध्रु.॥ 
बोरामध्यें वसे अळी। अठोळीच भोवती ॥२॥ 
पोटासाटीं वेंची चणे । राजा ह्मणे तोंडें मी ॥३॥ 
बेडकानें चिखल खावा । काय ठावा सागर ॥४॥ 
तुका ह्मणे ऐसें आहे । काय पाहे त्यांत तें ॥५॥ 


धांव धांव गरुडध्वजा । आह्यां अनाथांच्या काजा॥१॥ 
बहु जालों कासावीस । ह्मणोनि पाहें तुझी वास ॥ध्रु.॥ 
पाहें पाहें त्या मारगें । कोणी येतें माझ्या लागें ॥२॥ 
असोनियां ऐसा । तुज सारिखा कोंवसा ॥३॥ 

न लवावा उशीर । नेणों कां हा केला धीर॥४॥ 

तुका ह्मणे चाली । नको चालूं धांव घालीं ॥५॥ 


पांडुरंगे पांडुरंगे । माझे गंगे माउलिये ॥१॥ 
पान्हां घाली प्रेमधारा । पूर क्षीरा लोटों दे ॥ध्रु.॥ 
अंगें अंग मेळउनी । करीं धणी फेडाया ॥२॥ 


तुका ह्मणे घेइन उडया । सांडिन कुडया भावना॥३॥ 


गजइंद्र पशु आप्तें मोकलिला । तो तुज स्मरला पांडुरंगा ॥१॥ 
त्यासाठीं गरुड सांडुनि धांवसी । माया झळंबेसी दिनानाथा ॥ध्रु.॥ 
धेनु वत्सावरी झेंप घाली जैसी । तैसें गर्जेद्रासी सोडविलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे ब्रीद बांधलें यासाठीं । भक्तांसी संकटीं रक्षावया ॥३॥ 


चारी वेद जयासाटीं । त्याचें नाम धरा कंठीं ॥१॥ 

न करीं आणीक साधनें । कष्टसी कां वांयांविण ॥ध्रु.॥ 
अटरा पुराणांचे पोटीं । नामाविण नाहीं गोठी ॥२॥ 
गीता जेणें उपदेशिली। ते ही विटेवरी माउली ॥३॥ 
तुका ह्मणे सार धरीं । वाचे हरिनाम उच्चारीं ॥४॥ 


पाहातां ठायाठाव । जातो अंतरोनि देव ॥१॥ 
नये वाटों गुणदोषीं । मना जतन येविशीं ॥ध्रु.॥ 
त्रिविधदेह परिचारा | जनीं जनार्दन खरा ॥२॥ 
तुका ह्मणे धीरें- । विण कैसें होतें बरें॥३॥ 


नामसंकीर्तन साधन पैं सोपें । जळतील पापें जन्मांतरें॥१॥ 

न लगे सायास जावें वनांतरा । सुखें येतो घरा नारायण ॥ध्रु.॥ 
ठायींच बैसोनि करा एकचित्त । आवडी अनंत आळवावा ॥२॥ 
रामकृष्णहरिविठ्ठलकेशवा । मंत्र हा जपावा सर्वकाळ॥३॥ 

याहूनि आणीक नाहीं पैं साधन । वाहातसें आण विठोबाची ॥४॥ 
तुका ह्मणे सोपें आहे सर्वाहूनि । शाहाणा तो धणी घेतो येथें ॥५॥ 


भाविकांचें काज अंगें देव करी । काढी धर्माघरीं उच्छिष्ट तें ॥१॥ 
उच्छिष्ट तीं फळें खाय भिल्लटीचीं । आवडी तयांची मोठी देवा ॥ध्रु.॥ 
काय देवा घरीं न मिळेची अन्न । मागे भाजीपान द्रौपदीसी ॥२॥ 
अर्जुनाची घोडीं धुतलीं अनंते । संकटें बहुतें निवारिलीं ॥३॥ 

तुका ह्मणे ऐसीं आवडती लडिवाळें । जाणीवेचें काळें तोंड देवा ॥४॥ 


सांवळें रूपडे चोरटें चित्ताचे । उभें पंढरीचे विटेवरी |॥१॥ 


डोळियांची धणी पाहातां न पुरे । तया लागीं झुरे मन माझें ॥ध्रु.॥ 
आन गोड कांहीं न लगे संसारीं । राहिले अंतरीं पाय तुझे॥२॥ 
प्राण रिघों पाहे कुडी हे सांडुनी । श्रीमुख नयनीं न देखतां ॥३॥ 
चित्त मोहियेलें नंदाच्या नंदर्ने । तुका ह्मणे येणें गरुडध्वरजे ॥४॥ 


ऐका ऐका भाविकजन । कोण कोण व्हाल ते ॥१॥ 
ताकिकांर्चा टाका संग । पांडुरंग स्मरा हो ॥ध्रु.॥ 
नका शोधूं मतांतरें। नुमगे खरें बुडाल ॥२॥ 
कलिमध्यें दास तुका । जातो लोकां सांगत ॥३॥ 


आपुलिया आंगें तोडी मायाजाळ । ऐसें नाहीं बळ कोणापाशीं ॥१॥ 
रांडापोरें त्याग करी कुटुंबाचा । नावरे हे वाचा आणि मन ॥ध्रु.॥ 
हर्षामर्ष जों हे नाहीं जों जिराले । तोंवरि हे केले चार त्यांनीं ॥२॥ 
मुक्त जालों ऐसें बोलों जाये मुखें । तुका ह्मणे दुःखें बांधला तो ॥३॥ 


आलिया अतीता ह्मणतसां पुढारें । आपुलें रोकडें सत्त्व जाय ॥१॥ 
काय त्याचा भार घेऊनि मस्तकीं । हीनकर्मी लोकीं ह्मणावया ॥ध्रु.॥ 
दारीं हाका कैसें करवतें भोजन । रुची तरि अन्न कैसें देतें ॥२॥ 
तुका ह्मणे ध्वज उभारिला कर । ते शक्ति उदार काय जाली ॥३॥ 


जेथें लक्ष्मीचा वास । गंगा आली पापा नास ॥१॥ 
तें म्यां हृदयीं धरिलें । तापें हरण पाउलें ॥ध्रु.॥ 
सेवा केली संतजनीं। सुखें राहिले लपोनि ॥२॥ 
तुका ह्मणे वांकी । भाट जाली तिहीं लोकीं ॥३॥ 


रूपीं जडले लोचन । पायीं स्थिरावले मन ॥१॥ 
देहभाव हरपला । तुज पाहातां विठ्ठला ॥ध्रु.॥ 
कळों नये सुखदुःख। तान हरपली भूक ॥२॥ 
तुका ह्मणे नव्हे परती । तुझ्या दर्शनें मागुती ॥३॥ 


जाणतें लेकरूं । माता लागे दूर धरूं ॥१॥ 
तैसें न करीं कृपावंते । पांडुरंगे माझे माते ॥ध्रु.॥ 


नाहीं मुक्ताफळा । भेटी मागुती त्या जळा ॥२॥ 
तुका ह्मणे लोणी । ताक सांडी निवडूनि॥३॥ 


तुजविण कोणां । शरण जाऊं नारायणा ॥१॥ 

ऐसा न देखें मी कोणी । तुजा तिहीं त्रिभुवनीं ॥ध्रु.॥ 
पाहिलीं पुराणें । धांडोळिलीं दरुषणें ॥२॥ 

तुका ह्मणे ठायीं । जडून ठेलों तुझ्या पायीं ॥३॥ 


ऐसें भाग्य कई लाहाता होईन । अवघें देखें जन ब्रह्मरूप ॥१॥ 
मग तया सुखा अंत नाहीं पार । आनंदें सागर हेलावती ॥ध्रु.॥ 
शांति क्षमा दया मूर्तिमंत अंगीं । परावृत्त संगीं कामादिकां ॥२॥ 
विवेकासहित वैराग्याचे बळ । धग्धगितोज्वाळ अग्नि जैसा ॥३॥ 
भक्ति नवविधा भावशुध्द बरी । अळंकारावरी मुगुटमणि ॥४॥ 
तुका ह्मणे माझी पुरवी वासना । कोण नारायणा तुजविण ॥५॥ 


कासया करावे तपाचे डोंगर । आणीक अपार दुःखरासी॥१॥ 
कासया फिरावे अनेक ते देश । दावितील आस पुढें लाभ ॥ध्रु.॥ 
कासया पुजावीं अनेक दैवतें । पोटभरे तेथें लाभ नाहीं ॥२॥ 
कासया करावे मुक्तीचे सायास | मिळे पंढरीस फुका साटीं ॥३॥ 
तुका ह्मणे करीं कीर्तन पसारा । लाभ येईल घरा पाहिजे तो ॥४॥ 


वैष्णवमुनिविप्रांचा सन्मान । करावा आपण घेऊं नये ॥१॥ 
प्रभु जाला तरी संसाराचा दास । विहित तयासी यांची सेवा ॥२॥ 
तुका ह्मणे हे आशीर्वादे बळी । जाईल तो छळी नरकायासीं ॥३॥ 


देव वसे चित्तीं । त्याची घडावी संगती ॥१॥ 
ऐसें आवडतें मना । देवा पुरवावी वासना ॥ध्रु.॥ 
हरिजनासी भेटी । नहो अंगसंगें तुटी ॥२॥ 
तुका ह्मणे जिणें । भलें संतसंघष्टणें ॥३॥ 


भाग सीण गेला । माझा सकळ विठ्ठला ॥१॥ 
तुझा ह्मणवितों दास । केली उच्छिष्टाची आस ॥ध्रु.॥ 


राहिली तळमळ । तई पासोनी सकळ ॥२॥ 
तुका ह्मणे धालें । पोट ऐसें कळों आलें॥३॥ 


रायाचे सेवक । सेवटीचें पीडी रंक ॥१॥ 

हा तों हिणाव कवणा । कां हो नेणां नारायणा ॥ध्रु.॥ 
परिसेंसी भेटी । नव्हे लोहोपणा तुटी ॥२॥ 

तुझें नाम कंठीं । तुक्या काळासवें भेटी॥३॥ 


सुखरूप ऐसें कोण दुर्जे सांगा । माझ्या पांडुरंगा सारिकें तें ॥१॥ 
न लगे हिंडणें मुंडणें ते कांहीं । साधनाची नाहीं आटाआटी ॥ध्रु.॥ 
चंद्रभागे स्नान विध तो हरिकथा । समाधान चित्ता सर्वकाळ ॥२॥ 
तुका ह्मणे काला वैकुंठी दुर्लभ । विशेष तो लाभ संतसंग ॥३॥ 


नसतां अधिकार उपदेशासी बळत्कार । तरि ते केले हो चार माकडा आणि गारूडी ॥१॥ 
धन धान्य राज्य बोल वृथा रंजवणें फोल । नाहीं तेथें ओल बीज वेची मूर्ख तो ॥ध्रु.॥ 
नये बांधों गांठी पदरा आण ऐसी तुटी । असोन कसोटी शिष्टाचारअनुभव॥२॥ 

उपदेसी तुका मेघ वृष्टीने आइका । संकल्पासी धोका सहज तें उत्तम ॥३॥ 


घालुनियां मापीं । देवभक्त बैसले जपीं ॥१॥ 
तैसी होते सांडउलंडी । निजनिजांची मुडी ॥ध्रु.॥ 
अमुपीं उखतें । आपण वोस आपण याते ॥२॥ 
देव आतां जाला । उगवे संकोच वहिला|॥३॥ 
अखंड नेलें वेठी । भार सत्याविण गांठी ॥४॥ 
आडकिला झोंपा । रिता कळिवरचा खोंपा ॥५॥ 
गोदातीरीं आड । करिते करविते द्वाड ॥६॥ 

तुका ह्मणे बळें । उपदेशाचे तोंड काळें ॥७॥ 


उंबरांतील कीटका । हें चि ब्रह्मांड ऐसें लेखा ॥१॥ 

ऐसीं उंबरे किती झाडीं । ऐशीं झाडें किती नवखडीं ॥ध्रु.॥ 
हें चि ब्रह्मांड आह्यांसी । ऐसीं अगणित अंडें कैसीं ॥२॥ 
विराटाचे अंगी तैसे । मोजूं जातां अगणित केंश ॥३॥ 
ऐशा विराटाच्या कोटी । सांटवल्या ज्याच्या पोटीं ॥४॥ 


तो हा नंदाचा बाळमुकुंद । तान्हा ह्मणवी परमानंद ॥५॥ 
ऐशी अगम्य ईश्वरी लीळा । ब्रह्मानंदी गम्य तुक्याला ॥६॥ 


ब्रह्मज्ञान तरी एके दिवसीं कळे । तात्काळ हा गळे अभिमान ॥१॥ 
अभिमान लागे शुकाचिये पाठी । व्यासें उपराटी दृष्टी केली ॥ध्रु.॥ 
जनकभेटीसी पाठविला तेणें । अभिमान नाणें खोटें केलें ॥२॥ 

खोटें करूनियां लाविला अभ्यासीं । मेरुशिखरासी शुक गेला ॥३॥ 
जाऊनियां तेणें साधिली समाधी । तुका ह्मणे तधीं होतों आह्यी ॥४॥ 


सहज पावतां भगवंतीं परि हीं विकल्पें परतीं । फुकाची हे चित्तीं वाठवण कां न धरिती ॥१॥ 
हरि व्यापक सर्वगत हें तंव मुख्यत्वे वेदांत । चिंतनासी चित्त असों द्यावें सावध ॥ध्रु.॥ 
विरजाहोम या चि नांवें देह नव्हे मी जाणावें । मग कां जी यावें वरी लागे संकल्पा ॥२॥ 
कामक्रोधे देह मळिण स्वाहाकारीं कैंचें पुण्य । मंत्री पूजियेला यज्ञ मनमुंडण नव्हे चि ॥३॥ 
अनन्यभक्तीचे उपाय ते या विठोबाचे पाय । ध्याइल तो काय जाणे चुकों मारग ॥४॥ 

आतां सांगे तुका एक तुह्मी चुकों नका । सांडीमांडी धोका शरण रिघतां गोमटें ॥५॥ 


आह्लीं जाणावें तें काई तुझें वर्म कोणे ठायीं । अंतपार नाहीं ऐसें श्रुति बोलती ॥१॥ 

होई मज तैसा मज तैसा साना सकुमार रुषीकेशा । पुरवीं माझी आशा भुजा चारी दाखवीं॥ध्रु.॥ 
खालता सप्त ही पाताळा वरता स्वर्गाहूनि ढिसाळा । तो मी मस्यक डोळां कैसा पाहों आपला ॥२॥ 
मज असे हा भरवसा पढीयें वोसी तयां तैसा । पंढरीनिवासा तुका ह्मणे गा विठोबा ॥३॥ 


वृक्ष वल्ली आह्यां सोयरीं वनचरें । पक्षी ही सुस्वरे आळविती ॥१॥ 
येणें सुखें रुचे एकांताचा वास । नाहीं गुण दोष अंगा येत ॥ध्रु.॥ 
आकाश मंडप पृथुवी आसन । रमे तेथें मन क्रीडा करी ॥२॥ 
कंथाकुमंडलु देहउपचारा । जाणवितो वारा अवश्वरु॥३॥ 
हरिकथा भोजन परवडी विस्तार । करोनि प्रकार सेवू रुची ॥४॥ 
तुका ह्मणे होय मनासी संवाद । आपुला चि वाद आपणांसी ॥५॥ 


अनंत ब्रह्मांडे । एके रोमीं ऐसें धेंडें ॥१॥ 

तो या गौळियांचे घरीं । उंबरा चढतां टेंका धरी ॥ध्रु.॥ 
मारी दैत्य गाडे । ज्यांचे पुराणीं पवाडे ॥२॥ 

तुका ह्मणे कळा । अंगीं जयाच्या सकळा ॥३॥ 


सावधान ऐसें काय तें विचारा । आले हो संसारा सकळ ही ॥१॥ 
अंतीं समयाचा करणें विचार । वेचती सादर घटिका पळे ॥ध्रु.॥ 
मंगळ हें नोहे कन्यापुत्रादिक । राहिला लौकिक अंतरपाट ॥२॥ 
तुका ह्मणे देव अंतरला दुरी । डोळिया अंधारी पडलीसे ॥३॥ 


लवण मेळवितां जळें । काय उरलें निराळें ॥१॥ 
तैसा समरस जालों । तुजमाजी हरपलों ॥ध्रु.॥ 
अग्निकर्पुराच्या मेळीं । काय उरली काजळी ॥२॥ 
तुका ह्मणे होती । तुझी माझी एक ज्योती ॥३॥ 


सुख नाहीं कोठें आलिया संसारीं । वांया हांवभरी होऊं नका ॥१॥ 
दुःखबांदवडी आहे हा संसार । सुखाचा विचार नाहीं कोठें ॥ध्रु.॥ 
चवदा कल्पेंवरी आयुष्य जयाला । परी तो राहिला ताटीखालीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे वेगीं जाय सुटोनियां । धरूनि हृदयामाजी हरि ॥३॥ 


तुज करितां होय ऐसें कांहीं नाहीं । डोंगराची राई रंक राणा ॥१॥ 
अशुभाचें शुभ करितां तुज कांही । अवघड नाहीं पांडुरंगा ॥ध्रु.॥ 
सोळा सहस्र नारी ब्रह्मचारी कैसा । निराहारी दुर्वासा नवल नव्हे ॥२॥ 
पंचभ्रतार द्रौपदी सती । करितां पितृशांती पुण्य धर्मा ॥३॥ 

दशरथा पातकें ब्रह्महत्ये ऐसीं । नवल त्याचे कुशीं जन्म तुझा ॥४॥ 
मुनेश्वरा नाहीं दोष अनुमात्र । भांडवितां सुत्र वध होती ॥५॥ 

तुका ह्मणे माझे दोष ते कायी । सरता तुझा पायीं जालों देवा ॥६॥ 


पाळणा 


जननिया बाळका रे घातलें पाळणा । पंचतत्त्वीं जडियेल्या वारतिया चहूं कोणा । अखंड जडियेल्या तया ढाळ अंगणा | 
वैखरी धरूनि हातीं भाव दावी खेळणा ॥१॥ 

निजीं रे निजीं आतां । ह्मणोनि परिये दे माता । खेळतां कष्टलासी बाळा तूं रे नेणतां । निजीं रे निजीं आतां ॥ध्रु.॥ 
खेळतां बाहेरि रे मुला लोकांच्या सवें । बागुल काळतोंडा नाहीं नेतो तें ठावें । खेळतां दुश्चित्ता रे देखोनि तें न्यावें । 
ह्मणोनि सांगें तुज शीघ्र वचन पाळावें॥२॥ 

संचित मागें तुज शुध्द होतें सांगाती । तेणें तुज वांचविलें वेरझारिया हातीं । आणीक नेली मागें काय जाणों तीं किती । 
आलासि येथवरि थोरपुण्यें बहुतीं ॥३॥ 

खेळतां शुक देवा तो रे लागला पाठीं । लपाला वरुषें बारा तिये मातेचे पोटीं । रिघतां बाहेरि रे पळे घेऊनि कासोटी । 


ते चि परी जाली स्वामी भेणें रिघें कपाटीं ॥४॥ 

खेळतां चक्रवर्ती जनका लागला धाक । पडिला अग्नीमाजी पाव जळत एक। भरलासे कांप अंगीं सुख नाठवें दुःख। 
आप पर तें ही नाहीं देहभाव सकळिक ॥५॥ 

सिभ्रीया चक्रवर्ती कव पडिली अवचिती । धीट तो न भे तया मास कापिलें हातीं । टाकिलें तयावरी खुणें गोविला अंतीं 
। पावला मायबाप हिरोन घेतला हातीं ॥६॥ 

बांधलें अजामेळा वेश्यागणीका कैसी । मारिली हाक धाकें कळलें मायबापासी।| घातली धांव नेटें वेगीं पावला त्यासी । 
हिरोनि नेलीं दोघें आपणयां तीं पासी ॥७॥ 

धरूनी आठवू रे बाळा राहें निश्चळ । खेळतां दुश्चिता रे नको जाऊं बरळ। टोंकताहे तुजलागीं दिवस लेखूनी काळ | 
मग नेदी आठवूंरे नेत्री घाली पडळ ॥८॥ 

ऐसी तीं कृपावंतें बाळा मोहिले चित्त । सुस्वरें कंठ गाय मधुर आणि संगीत । तेणें तें चि चित्त राहे होऊनियां निवांत । 
पावती तुका ह्मणे नाहीं विश्वास ते घात ॥९॥ 

॥१॥ 


उभ्या बाजारांत कथा । हे तों नावडे पंढरिनाथा॥१॥ 
अवघें पोटासाटीं ढोंग । तेथें कैंचा पांडुरंग ॥ध्रु.॥ 
लावी अनुसंधान। कांहीं देईल ह्मणऊन ॥२॥ 

काय केलें रांडलेंका । तुला राजी नाहीं तुका ॥३॥ 


असोत लोकांचे बोल शिरावरी । माझी मज बरी विठाबाई ॥१॥ 
आपंगिलें मज आहे ते कृपाळु । बहुत कनवाळु अंतरींची ॥ध्रु.॥ 
वेदशास्त्रे जिसी वर्णिती पुराणें । तिचें मी पोसणें लडिवाळ ॥२॥ 
जिचें नाम कामधेनु कल्पतरू । तिचें मी लेंकरूं तुका ह्मणे ॥३॥ 


वाराणसी गया पाहिली द्वारका । परी नये तुका पंढरीच्या ॥१॥ 
पंढरीसी नाहीं कोणा अभिमान । पायां पडे जन एकमेका ॥२॥ 
तुका ह्मणे जाय एकवेळ पंढरी । तयाचिये घरीं यम न ये ॥३॥ 


सांडुनियां सर्व लौकिकाची लाज । आळवा यदुराज भक्तिभावें ॥१॥ 
पाहूनियां झाडें वरबडूनि पाला । खाऊनि विठ्ठला आळवावें ॥ध्रु.॥ 
वेंचूनियां चिंध्या भरूनियां धागा । गुंडाळूनि दुंगा आळवावें ॥२॥ 
तुका म्हणे ऐसें मांडिल्या निर्वाण । तया नारायण उपेक्षीना ॥३॥ 


दहयांचिया अंगीं निघे ताक लोणी । एका मोलें दोन्ही मागो नये ॥१॥ 
आकाशाचे पोटीं चंद्र तारांगणें । दोहींशी समान पाहों नये ॥ध्रु.॥ 
पृथ्वीचा पोटीं हिरा गारगोटी । दोहोंसी समसाटी करूं नये ॥२॥ 
तुका ह्मणे तैसे संत आणि जन । दोहींसी समान भजूं नये ॥३॥ 


तेरा दिवस जाले निश्चक्र करितां । न पवसी अनंता मायबापा ॥१॥ 
पाषाणांची खोळ घेउनि बैसलासी । काय हृषीकेशी जालें तुज ॥ध्रु.॥ 
तुजवरी आतां प्राण मी तजीन । हत्या मी घालीन पांडुरंगा ॥२॥ 
फार विठाबाई धरिली तुझी आस । करीन जीवा नास पांडुरंगा ॥३॥ 
तुका ह्मणे आतां मांडिलें निर्वाण । प्राण हा सांडीन तुजवरी ॥४॥ 


लोक फार वाखा अमंगळ जाला । त्याचा त्याग केला पांडुरंगा ॥१॥ 
विषयां वंचलों मीपणा मुकलों । शरण तुज आलों पांडुरंगा ॥ध्रु.॥ 

घर दार अवघीं तजिलीं नारायणा । जीवींच्या जीवना पांडुरंगा ॥२॥ 
तुका ह्मणे पडिलों पुंडलिकापाशीं । धांव हृषीकेशी आळिंगीं मज ॥३॥ 


इंद्रियांची दिने । आह्यी केलों नारायणें ॥१॥ 
ह्मणऊनि ऐसें सोसीं । काय सांगों कोणांपाशी ॥ध्रु.॥ 
नाहीं अंगीं बळ | त्याग करींसा सकळ ॥२॥ 

तुका ह्मणे मोटें । प्रारब्ध होतें खोटें ॥३॥ 


हातीं धरूं जावें । तेणें परतें चि व्हावें ॥१॥ 

ऐसा कां हो आला वांटा | हीन भाग्याचा करंटा ॥ध्रु.॥ 
देव ना संसार । दोहीं ठायीं नाहीं थार ॥२॥ 

तुका ह्मणे पीक । भूमि न दे न मिळे भीक ॥३॥ 


मोलें घातलें रडाया । नाहीं असुं आणि माया ॥१॥ 
तैसा भक्तिवाद काय । रंगबेगडीचा न्याय ॥ध्रु.॥ 
वेठी धरिल्या दावी भाव । मागें पळायाचा पाव ॥२॥ 
काजव्याच्या ज्योती । तुका ह्मणे न लगे वाती ॥३॥ 


तरि च जन्मा यावें । दास विठ्ठलाचे व्हावें ॥१॥ 
नाहीं तरि काय थोडीं । श्वानशूकरें बापुडीं ॥ध्रु.॥ 
ज्याल्याचें तें फळ। अंगीं लागों नेदी मळ ॥२॥ 
तुका ह्मणे भले । ज्याच्या नावें मानवलें ॥३॥ 


॥ लळतें ॥ 


देव ते संत देव ते संत । निमित्य त्या प्रतिमा ॥१॥ 
मी तों सांगतसें भावें । असो ठावें सकळां ॥ध्रु.॥ 
निराकारी ओस दिशा । येथें इच्छा पुरतसे ॥२॥ 
तुका ह्मणे रोकडें केणें । सेवितां येणें पोट धाय ॥३॥ 


न कळे माव मुनि मागे एकी अंतुरी | साठी संवत्सरां जन्म तया उदरीं ॥१॥ 
कैसा आकळे गे माये चपळ वो । त्रिभुवनव्यापक सकळ वो ॥ध्रु.॥ 

हनुमंता भेटी गर्व हरिला दोहींचा । गरुडा विटंबना रूपा सत्यभामेच्या ॥२॥ 
द्रौपदीचा भेद पुरविला समयीं । त्रचषि फळवनीं देंठीं लावितां ठायीं ॥३॥ 
अर्जुनाच्या रथीं कपि स्तंभीं ठेविला । दोहीं पैज तेथें गर्व हरी दादुला ॥४॥ 
भावभक्ती सत्त्वगुण जाला दुर्जना । तुका ह्मणे सकळां छंदें खेळे आपण ॥५॥ 


उदारा कृपाळा अंगा देवांच्या देवा । तुजसवें पण आतां आमुचा दावा ॥१॥ 

कैसा जासी सांग आतां मजपासुनी । केलें वाताहात दिले संसारा पाणी ॥ध्रु.॥ 
अवघीं आवरूनि तुझे लाविलीं पाठीं । आतां त्या विसर सोहंकोहंच्या गोष्टी ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां चरणीं घातली मिठी । पडिली ते पडो तुह्या आह्यांसी तुटी ॥३॥ 


जाली होती काया । बहु मळीन देवराया ॥१॥ 
तुमच्या उजळली नामें । चित्त प्रक्षाळिलें प्रेमें ॥ध्रु.॥ 
अनुतापें झाला झाडा । प्रारधाचा केला तोडा ॥२॥ 
तुका ह्मणे देह पायीं । ठेवूनि झालों उतराई ॥३॥ 


आजि आनंदु रे एकी परमानंदु रे | जया श्रुति नेति नेति ह्मणती गोविंदु रे ॥१॥ 
विठोबाचीं वेडीं आह्यां आनंदु सदा । गाऊं नाचों वाऊं टाळी रंजवूं गोविंदा ॥ध्रु.॥ 
सदा सन सांत आह्यां नित्य दिवाळी । आनंदें निर्भर आमचा कैवारी बळी ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाहीं जन्ममरणांचा धाक । संत सनकादिक तें आमचें कवतुक॥३॥ 


प्राणियां एक बीजमंत्र उच्चारीं । प्रतिदिनी रामकृष्ण ह्मण कां मुरारि ॥१॥ 

हें चि साधन रे तुज सर्व सिध्दींचे । नाम उच्चारीं पां गोपाळाचें वाचे ॥ध्रु.॥ 
उपास पारणें न लगे वनसेवन। न लगे धूम्रपान पंचाअग्नरतापन ॥२॥ 

फुकाचें सुखार्चे कांहीं न वेचे भांडार । कोटी यज्ञां परिस तुका ह्मणे हें सार ॥३॥ 


विठ्ठल कीर्तनाचे अंतीं | जय जय हरी जे ह्मणती ॥१॥ 
तें चि सुकृताचें फळ । वाचा रामनामें निखळ ॥ध्रु.॥ 
बैसोनि हरिकथेसी । होय सावध चित्तासी ॥२॥ 
तुका ह्मणे त्याचा जन्म । सुफळ जाला भवक्रम ॥३॥ 


न चलवे पंथ वेच नसतां पालवीं । शरीर विटंबिलें वाटे भीक मागावी ॥१॥ 

न करीं रे तैसें आपआपणां । नित्य राम राम तुह्यी सकळ ह्मणा ॥ध्रु.॥ 

राम ह्मणवितां रांडा पोरें निरविशी । पडसी यमा हांतीं जाचविती चौऱ्याशी ॥२॥ 
मुखीं नाहीं राम तो ही आत्महत्यारा । तुका ह्मणे लाज नाहीं तया गंव्हारा ॥३॥ 


थडियेसी निघतां पाषाणांच्या सांगडी । बुडतां मध्यभागीं तेथें कोण घाली उडी ॥१॥ 
न करी रे तैसें आपआपणा । पतंग जाय वांयां जीवें ज्योती घालूनियां ॥ध्रु.॥ 
सावधपणे सोमवल वाटी भरोनियां प्याला । मरणा अंतीं वैद्य बोलावितो गहिला ॥२॥ 
तुकाह्मणे करीं ठायींचा चि विचार । जंवें नाहीं पातला यमाचा किंकर ॥३॥ 

॥९॥ 


द्या जी माझा विचारोनियां विभाग । न खंडे हा लाग आहाचपणें ॥१॥ 
किती नेणों तुह्या साहाते कटकट । आह्मी च वाईट निवडलों ते ॥ध्रु.॥ 
करवितां कल्हें जिवाचियेसाटीं । हे तुह्यां वोखटीं ढाळ देवा ॥२॥ 
तुका ह्मणे धीर कारण आपुला । तुह्लीं तों विठ्ठला मायातीत ॥३॥ 


आमुचे ठाउके तुह्यां गर्भवास । बळिवंत दोष केले भोग ॥१॥ 
काय हा सांगावा नसतां नवलावो । मैंदपणें भाव भुलवणेचा ॥ध्रु.॥ 
एका पळवूनि एका पाठी लावा । कवतुक देवा पाहावया ॥२॥ 
तुका ह्मणे ज्याणें असें चेतविलें । त्याच्याने उगळें कैसें नव्हे ॥३॥ 


निर्दयासी तुह्यी करितां दंडण । तुमचें गाऱ्हाणें कोठें द्यार्वे ॥१॥ 
भाकितों करुणा ऐकती कान ।उगलें चि मौन्य धरिलें ऐसें ॥ध्रु.॥ 
दीनपणें पाहें पाय भिडावोनि । मंजुळा वचनीं विनवीतसें॥२॥ 
तुका ह्मणे गांठी मनाची उकला । काय जी विठ्ठला पाहातसां ॥३॥ 


नसतों किविलवाणें । कांहीं तुमच्या कृपादानें ॥१॥ 
हे चि तयाची ओळखी । धालें टवटवित मुखीं ॥ध्रु.॥ 
वांयां जात नाहीं । वचन प्रीतीचें तें कांहीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा । सत्य येतें अनुभवा ॥३॥ 


जालों तंव सार्चे । दास राहवणें कारचे ॥१॥ 

हें कां मिळतें उचित । तुह्यी नेणा कृपावंत ॥ध्रु.॥ 
सिंहाचें ते पिलें । जाय घेऊनियां कोल्हें ॥२॥ 
तुका ह्मणे नास । आह्यां ह्ॅणविलियां दास॥३॥ 


देवाच्या उद्देशें जेथें जेथें भाव । तो तो वसे ठाव विश्वंभरें ॥१॥ 
लोभाचे संकल्प पळालियावरी । कैंची तेथें उरी पापपुण्या ॥ध्रु.॥ 
शुध्द भक्ती मन जालिया निर्मळ । कुश्चळी विटाळ वज्रलेप ॥२॥ 
तुका ह्मणे ज्याचें तयासी च कळे । प्रांत येतो फळें कळों मग ॥३॥ 


कडसणी धरितां अडचणीचा ठाव । ह्मणऊनि जीव त्रासलासे ॥१॥ 
लौकिकाबाहेरि राहिलों निराळा । तुजविण वेगळा नाहीं तुजा ॥ध्रु.॥ 
संकोचानें नाहीं होत धणीवरी । उरवूनि उरी काय काज ॥२॥ 

तुका ह्मणे केलें इच्छे चि सारिखें । नाहींसें पारिखें येथें कोणी ॥३॥ 


हें चि जतन करा दान | धरुनी चरण राहिलों तो॥१॥ 
आणीक कांहीं न घलीं भार । बहुत फार सांकडे ॥ध्रु.॥ 
घ्यावी माझ्या हातें सेवा । हे चि देवा विनवणी ॥२॥ 
तुका तुमचा ह्मणवी दास । तेणें आस पुरवावी ॥३॥ 


आपल्या च स्काः५फ्दें । जेथें तेथें घेती छंदें ॥१॥ 
पडिला सत्याचा दुष्काळ । बहु फार जाली घोळ ।ध्रु.॥ 


विश्वासाचे माठ । त्याचे कपाळीं तें नाट ॥२॥ 
तुका ह्मणे घाणा । मूढा तीथाअ प्रदक्षिणा ॥३॥ 


उद्गेगाची धांव बैसली आसनीं । पडिलें नारायणीं मोटळें हें ॥१॥ 
सकळ निशश्‍्चिंती जाली हा भरवसा । नाहीं गर्भवासा येणें ऐसा ॥ध्रु.॥ 
आपुलिया नांवें नाहीं आह्यां जिणें । अभिमान तेणें नेला देवें ॥२॥ 
तुका ह्मणे चेळें एकाचिया सत्ता । आपुलें मिरवितां पणें ऐसें ॥३॥ 


बहुतां पुरे ऐसा वाण । आलें धन घरासी ॥१॥ 
घ्या रे फुका मोलेंविण । नारायण न भुला ॥ध्रु.॥ 
ऐका निवळल्या मनें। बरवें कानें सादर ॥२॥ 

तुका ह्मणे करूनि अंतीं । निश्चिंती हे ठेवावी ॥३॥ 


माझी मज जाती आवरली देवा । नव्हतां या गोवा इंद्रियांचा ॥१॥ 
कासया मी तुझा ह्मणवितों दास । असतों उदास सर्व भावें ॥ध्रु.॥ 
भयाचिया भेणें धरियेली कास । न पुरतां आस काय थोरी ॥२॥ 
तुका ह्मणे आपआपुलीं जतन । कैचें थोरपण मग तुह्या ॥३॥ 


विनवितों तरी आणितोसि परी । याचकानें थोरी दातयाची ॥१॥ 
आमुचे ही कांहीं असों द्या प्रकार । एकल्यारनें थोर कैचे तुह्ली ॥ध्रु.॥ 
नेघावी जी कांहीं बहु साल सेवा । गौरव तें देवा यत्न कीजे ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाहीं आमुची मिरासी । असावेंसें ऐसीं दुर्बळें चि ॥३॥ 


एका ऐसें एक होतें कोणां काळें । समर्थाच्या बळें काय नव्हे ॥१॥ 

घालूनि बैसलों मिरासीस पाया । जिंकों देवराया संदेह नाहीं ॥ध्रु.॥ 

केला तो न संडीं आतां कइवाड । वारीन हे आड कामक्रोध ॥२॥ 

तुका ह्मणे जाळीं अळसाची धाडी । नव्हती आली जोडी कळों साच ॥३॥ 


जाले समाधान । तुमचे धरिले चरण ॥१॥ 
आतां उठावेंसें मना । येत नाहीं नारायणा ॥ध्रु.॥ 
सुरवाडिकपणें । येथें सांपडलें केणें ॥२॥ 

तुका ह्मणे भाग | गेला निवारला लाग ॥३॥ 


मुखाकडे वास । पाहें करूनियां आस ॥१॥ 
आतां होईल ते शिरीं । मनोगत आज्ञा धरीं ॥ध्रु.॥ 
तुह्लीं अंगीकार । केला पाहिजे हें सार ॥२॥ 
तुका ह्मणे दारीं । उर्भे याचक मीं हरी ॥३॥ 


नाहीं माथां भार । तुह्ली घेत हा विचार ॥१॥ 
जाणोनियां ऐसें केलें । दुरिल अंगेसी लाविलें ॥ध्रु.॥ 
आतां बोलावें आवडी । नाम घ्यावें घडी घडी ॥२॥ 
तुका ह्मणे दुरी । देवा खोटी ऐसी उरी ॥३॥ 


माझें जड भारी । आतां अवघें तुह्यांवरी ॥१॥ 

जालों अंकित अंकिला । तुमच्या मुकलों मागिला ॥ध्रु.॥ 
करितों जें काम। माझी सेवा तुझें नाम ॥२॥ 

तुका पायां लागे । कांहीं नेदी ना न मगे॥३॥ 


तुह्यी आह्यी भले आतां । जालों चिंता काशाची॥१॥ 
आपुलाले आलों स्थळीं । मौन कळी वाढेना ॥ध्रु.॥ 
सहज जें मनीं होतें । तें उचितें घडलें ॥२॥ 

तुका ह्मणे नसतें अंगा । येत संगा सारिखें ॥३॥ 


चित्ता ऐसी नको देऊं आठवण । जेणें देवाचे चरण अंतरे तें ॥१॥ 
आलिया वचर्ने रामनामध्वनि । ऐकावीं कानीं ऐसीं गोडें ॥ध्रु.॥ 
मत्सराचा ठाव शरीरीं नसावा । लाभेंविण जीवा दुःख देतो ॥२॥ 
तुका ह्मणे राहे अंतर शीतळ । शांतीचे तें बळ क्षमा अंगीं ॥३॥ 


कोण पुण्य कोणा गांठी । ज्यासी ऐसियांची भेटी॥१॥ 
जिहीं हरी धरिला मनीं । दिलें संवसारा पाणी ॥ध्रु.॥ 
कोण हा भाग्याचा । ऐसियांसी बोले वाचा ॥२॥ 
तुका ह्मणे त्यांचे भेटी। होय संसारासी तुटी ॥३॥ 


तरि च हा जीव संसारीं उदास । धरिला विश्‍वास तुह्यां सोई ॥१॥ 


एके जातीविण नाहीं कळवळा । ओढली गोपाळा सूत्रदोरी ॥ध्रु.॥ 
फुटतसे प्राण क्षणांच्या विसरें । हें तों परस्परें सारिखें चि ॥२॥ 
तुका ह्मणे चित्तीं राखिला अनुभव । तेणें हा संदेह निवारला ॥३॥ 


किती विवंचना करीतसें जीवीं । मन धांवडवी दाही दिशा ॥१॥ 
कोणा एका भावें तुह्ली अंगीकार । करावा विचार या च साटीं ॥ध्रु.॥ 
इतर ते आतां लाभ तुच्छ जाले । अनुभवा आले गुणागुण ॥२॥ 
तुका ह्मणे लागो अखंड समाधि । जावें प्रेमबोधीं बुडोनियां ॥३॥ 


दिक चि या नाहीं संसारसंबंधा । तुटेना या बाधा भवरोगाची ॥१॥ 
तांतडींत करीं ह्मणऊनि तांतडी । साधिली ते घडी सोनियाची ॥ध्रु.॥ 
संकल्पाच्या बीजें इंद्रियांची चाली । प्रारब्ध तें घाली गर्भवासीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे बीजे जाळुनी सकळ । करावा गोपाळ आपुला तो ॥३॥ 


आतां होइन धरणेकरी | भीतरीच कोंडीन ॥१॥ 
नाही केली जीवेंसाटी । तों कां गोष्टी रुचे तें ॥ध्रु.॥ 
आधी निर्धार तो सार | मग भार सोसीन ॥२॥ 
तुका ह्मणे खाऊं जेवूं । नेदूं होऊं वेगळा ॥३॥ 


होइल तरि पुसापुसी । उत्तर त्यासी योजावें ॥१॥ 
तोंवरि मी पुढें कांहीं । आपुलें नाहीं घालीत ॥ध्रु.॥ 
जाणेनियां अंतर देव । जेव्हां भेव फेडील ॥२॥ 

तुका ह्मणे धरिला हातीं । करील खंतीवेगळें ॥३॥ 


हा तों नव्हे कांहीं निराशेचा ठाव । भलें पोटीं वाव राखिलिया ॥१॥ 
विश्वंभरें विश्व सामाविलें पोटी । तेथें चि सेवटीं आह्यी असों ॥ध्रु.॥ 
नेणतां चिंतन करितों अंतरीं । तेथें अभ्यंतरीं उमटेल ॥२॥ 

तुका ह्मणे माझा स्वामी अबोलणा । पुरवू खुणे खुणा जाणतसों ॥३॥ 


निष्ठर तो दिसे निराकारपणें । कोंवळा सगुणें प्रतिपाळी॥१॥ 
केला च करावा केला कडइवाड । होईल तें गोड न परेते ॥ध्रु.॥ 
मथिलिया लागे नवनीत हातां । नासे वितळितां आहाच तें ॥२॥ 


तुका ह्मणे आतां मनाशीं विचार । करावा तो सार एकचित्त ॥३॥ 


बहु देवा बरें जालें । नसतें गेलें सोंवळें ॥१॥ 
धोवटाशीं पडिली गांठी । जगजेठीप्रसादें ॥ध्रु.॥ 
गादल्याचा जाला जाडा । गेली पीडा विकल्प ॥२॥ 
तुका ह्मणे वरावरी । निर्मळ करी निर्मळा ॥३॥ 


स्वामित्वाचीं वर्मे असोनि जवळी । वाहों जावें मोळी गुणांसर्वे ॥१॥ 
काबाडापासूनि सोडवा दातारा । कांहीं नका भारा पात्र करूं ॥ध्रु.॥ 
धनवंत्र्याचिये अंगीं सत्ताबळ । व्याधि तो सकळ तोडावया ॥२॥ 
तुका ह्मणे आलें मोडयासी कोंपट । सांडव्याची वाट विसरावी ॥३॥ 


कत्र्णाच्या परिहारा जालों वोळगणा । द्यावी नारायणा वासलाती ॥१॥ 
जालों उतराई शरीरसंकल्पें । चुकों द्यावी पापे सकळ ही ॥ध्रु.॥ 
आजिवरि होतों धरूनि जिवासी । व्याजें कासाविसी बहु केलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे मना आणिला म्यां भाव । तुमचा तेथें ठाव आहे देवा ॥३॥ 


येणें पांगे पायांपाशीं । निश्चयेंसी राहेन ॥१॥ 
सांगितली करीन सेवा । सकळ देवा दास्यत्व ॥ध्रु.॥ 
बंधनाची तुटली बेडी । हे चि जोडी मग आह्यां ॥२॥ 
तुका ह्मणे नव्हें क्षण । पायांविण वेगळा ॥३॥ 


आपुल्या आपण उगवा लिगाड । काय माझें जड करुन घ्याल ॥१॥ 
उधारासी काय उधाराचें काम । वाढवू चि श्रम नये देवा ॥ध्रु.॥ 

करा आतां मजसाटीं वाड पोट । ठाव नाहीं तंटे जालें लोकीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे बाकी झडलियावरी । न पडें वेव्हारीं संचिताचे ॥३॥ 


सर्व संगीं विट आला । तूं एकला आवडसी ॥१॥ 
दिली आतां पायीं मिठी । जगजेठी न सोडीं ॥ध्रु.॥ 
बहु जालों क्षीदक्षीण । येणें सीण तो नासे ॥२॥ 
तुका ह्मणे गंगवास । बहु त्या आस स्थळाची ॥३॥ 


शीतळ तें शीतळाहुनी । पायवणी चरणींचें ॥१॥ 
सेवन हे शिरसा धरीं । अंतरीं हीं वरदळा ॥ध्रु.॥ 
अवघें चि नासी पाप । तीर्थ बाप माझ्याचें ॥२॥ 
बैसोनियां तुका तळीं । त्या कल्लोळीं डौरला ॥३॥ 


गोदे कांठीं होता आड । करूनि कोड कवतुकें॥१॥ 
देखण्यांनीं एक केलें । आइत्या नेलें जिवनापें ॥ध्रु.॥ 
राखोनियां ठाव । अल्प जीव लावूनि ॥२॥ 

तुका ह्मणे फिटे धनी । हे सज्जनीं विश्रांति ॥३॥ 


न पाहें माघारें आतां परतोनि । संसारापासूनि विटला जीव ॥१॥ 
सामोरं येऊनि कवळीं दातारा । काळाचा हाकारा न साहावे ॥ध्रु.॥ 
सावधान चित्त होईल आधारें । खेळतां ही बरें वाटईल ॥२॥ 
तुका ह्मणे कंठ दाटला या सोसें । न पवे कैसें जवळी हें ॥३॥ 


मथनीरचें नवनीत । सर्व हितकारक ॥१॥ 

दंडवत दंडा परी । मागें उरी नुरावी ॥ध्रु.॥ 

वचनाचा तो पसरुं काई । तांतडी डोईपाशींच ॥२॥ 
तुका ह्मणे जगजेठी । लावीं कंठीं उचलूनि ॥३॥ 


अवचिता चि हातीं ठेवा । दिला सेवा न करितां॥१॥ 
भाग्य फळलें जाली भेटी । नेघें तुटी यावरी ॥ध्रु.॥ 
दैन्य गेलें हरली चिंता । सदैव आतां यावरी ॥२॥ 
तुका ह्मणे वांटा जाला । बोलों बोली देवासीं ॥३॥ 


समर्थाची धरिली कास । आतां नाश काशाचा ॥१॥ 
धांव पावें करीन लाहो । तुमच्या आहो विठ्ठला ॥ध्रु.॥ 
न लगे मज पाहाणें दिशा । हाकेसरिसा ओढसी ॥२॥ 
तुका ह्मणे नव्हे धीर । तुह्मां स्थिर दयेनें ॥३॥ 


करूं तैसें पाठांतर । करुणाकर भाषण ॥१॥ 
जिहीं केला मूर्तिमंत । ऐसे संतप्रसाद ॥ध्रु.॥ 


सोज्वळ केल्या वाटा । आइत्या नीटा मागीलां ॥२॥ 
तुका ह्मणे घेऊं धांवा । करूं हांवा ते जोडी ॥३॥ 


अचळ न चळे ऐसें जालें मन । धरूनि निज खुण राहिलोंसें ॥१॥ 
आवडी बैसली गुणांची अंतरीं । करूं धणीवरी सेवन तें ॥ध्रु.॥ 
एकविध भाव नव्हे अभावना । आणिकिया गुणां न मिळवे ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझे पडिलें आहारीं । ध्यान विटेवरी ठाकले तें ॥३॥ 


काय तुझी थोरी वर्णू मी पामर । होसी दयाकर कृपासिंधु ॥१॥ 

तुज ऐसी दया नाहीं आणिकासी । ऐसें हृषीकेशी नवल एक ॥ध्रु.॥ 
कुरुक्षेत्रभूमीवरी पक्षी व्याले । तृणामाजी केलें कोठें त्यांनीं ॥२॥ 
अकस्मात तेथें रणखांब रोविला । युध्दाचा नेमिला ठाव तेथें ॥३॥ 
कौरव पांडव दळभार दोन्ही । झुंजावया रणीं आले तेथें ॥४॥ 

तये काळीं तुज पक्षी आठविती । पाव बा श्रीपती ह्मणोनियां ॥५॥ 
हस्ती घोडे रथ येथें धांवतील । पाषाण होतील शतचूर्ण ॥६॥ 
ऐसिये आकांतीं वांचों कैसे परी । धांव बा श्रीहरी लवलाहें ॥७॥ 
टाकोनियां पिलीं कैसें जावें आतां । पावें जगन्नाथा लवलाहीं ॥८॥ 
आली तिये काळीं कृपा तुझ्या चित्ता । अनाथांच्या नाथा नारायणा ॥९॥ 
एका गजाचिया कंठीं घंटा होती। पाडिली अवचिती तयांवरी ॥१ 0॥ 
अठरा दिवस तेथे द्वंदजुंज जालें । वारा ऊन लागलें नाहीं तयां ॥॥ 
जुंज जाल्यावरी दाविलें अर्जुना । तुह्लीं नारायणा पक्षियांसी ॥॥ 
पाहें आपुलिया दासां म्यां रक्षिलें । रणीं वांचविलें कैशा परी ॥॥ 
ऐसी तुज माया आपुल्या भक्तांची । माउली आमुची तुका ह्मणे ॥॥ 


वैष्णवां संगती सुख वाटे जीवा । आणीक मी देवा कांहीं नेणें ॥१॥ 
गायें नाचें उडे आपुलिया छंदें । मनाच्या आनंदें आवडीने ॥ध्रु.॥ 
लाज भय शंका दुराविला मान । न कळे साधन यापरतें ॥२॥ 

तुका ह्मणे आतां आपुल्या सायासें । आह्यां जगदेशें सांभाळावें ॥३॥ 


शरण शरण वाणी । शरण त्रिवाचा विनवणी ॥१॥ 
स्तुती न पुरे हे वाचा । सत्य दास मी दासांचा ॥ध्रु.॥ 
देह सांभाळून पायांवरी लोटांगण ॥२॥ 

विनवी संता तुका दीन । नव्हे गोरवें उत्तीर्ण ॥३॥ 


लेंकरा लेववी माता अळंकार । नाहीं अंतपार आवडीसी॥१॥ 

कृपेचें पोसणें तुमर्चे मी दीन । आजि संतजन मायबाप ॥ध्रु.॥ 

आरुषा उत्तरी संतोषे माउली । कवळूनि घाली हृदयात ॥२॥ 

पोटा आलें त्याचे नेणे गुणदोष । कल्याण चि असे असावें हें ॥३॥ 
मनाची ते चाली मोहाचिये सोई । ओघें गंगा काई परतों जाणे ॥४॥ 
तुका ह्मणे कोठे उदार मेघां शक्ति । माझी तृषा किती चातकाची ॥५॥ 


युक्ति तंव जाल्या कुंटित सकळा । उरली हे कळा जीवनाची ॥१॥ 
संतचरणीं भावें ठेविलें मस्तक । जोडोनि हस्तक राहिलोंसें ॥ध्रु.॥ 
जाणपणें नेणें कांहीं चि प्रकार । साक्षी तें अंतर अंतरासी ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुह्यी केलें अभयदान । जेणें समाधान राहिलेंसे ॥३॥ 


हा गे आलों कोणी ह्मणे बुडतिया । तेणें किती तया बळ चढे ॥१॥ 
तुह्यी तंव भार घेतला सकळ । आश्‍वासिलों बाळ अभयकरें ॥ध्रु.॥ 
भुकेलियां आस दावितां निर्धार । किती होय धीर समाधान ॥२॥ 
तुका ह्मणे दिली चिंतामणीसाटीं । उचित कांचवटी दंडवत ॥३॥ 


कैसा तीं देखिला होसील गोपाळीं । पुण्यवंतीं डोळीं नारायणा ॥१॥ 
तेणें लोभें जीव जालासे बराडी । आह्यी ऐशी जोडी कई लाभों ॥ध्रु.॥ 
असेल तें कैसें दर्शनाचे सुख । अनुभवें श्रीमुख अनुभवितां ॥२॥ 
तुका ह्मणे वाटे देसी आलिंगन । अवस्था ते क्षणाक्षणां होते ॥३॥ 


कासया या लोभें केलें आर्तभूत । सांगा माझें चित्त नारायणा ॥१॥ 
चातकाचे परी एक चि निर्धार | लक्षभेदीतीर फिरों नेणे ॥ध्रु.॥ 
सांवळें रूपडें चतुर्भुज मूर्ति । कृष्णनाम चित्तीं संकल्प हा ॥२॥ 
तुका ह्मणे करीं आवडीसी ठाव । नको माझा भाव भंगो देऊं ॥३॥ 


काय माझा पण होईल लटिका । ब्रिदावळी लोकां दाविली ते ॥१॥ 
खरी करूनियां देई माझी आळी । येऊनि कृवाळी पांडुरंगे ॥ध्रु.॥ 
आणीक म्यां कोणा ह्मणवावें हातीं । नये काकुलती दुजियासी ॥२॥ 
तुका ह्मणे मज येथें चि ओळखी । होईन तो सुखी पायांनीं च ॥३॥ 


तुह्यां आह्यां जंव जालिया समान । तेथें कोणां कोण सनमानी ॥१॥ 
उरी तों राहिली गोमटें गौरव । ओढे माझा जीव पायांपाशीं ॥ध्रु.॥ 
नेणपणें आह्यी आळवूं वोरसें । बोलवितों रसें शब्दरत्नें ॥२॥ 

तुका ह्मणे लळे पाळीं वो विठ्ठले । कां हे उरविले भेदाभेद ॥३॥ 


नको माझे मानूं आहाच ते शब्द । कळवळयाचा वाद करीतसे ॥१॥ 
कासयानें बळ करूं पायांपाशीं । भाकावी ते दासीं करुणा आह्मी ॥ध्रु.॥ 
काय मज चाड असे या लौकिकें । परी असे निकें अनुभवाचे ॥२॥ 
लांचावल्यासाटीं वचनाची आळी । टकळयानें घोळी जवळी मन ॥३॥ 
वाटतसे आस पुरविसी ऐसें । तरि अंगीं पिसें लावियेले ॥४॥ 

तुका ह्मणे माझी येथें चि आवडी। श्रीमुखाची जोडी इच्छीतसें ॥५॥ 


ह्मणऊनी लवलाहें । पाय आहें चिंतीत ॥१॥ 
पाठिलागा येतो काळ । तूं कृपाळू माउली ॥ध्रु.॥ 
बहु उसंतीत आलों । तया भ्यालों स्थळासी ॥२॥ 
तुका ह्मणे तूं जननी । ये निर्वाणी विठ्ठलें॥३॥ 


जेणें वाढे अपकीर्ति । सर्वाथाअ तें वजविं ॥१॥ 
सत्य रुचे भलेपण । वचन तें जगासी ॥ध्रु.॥ 
होइजेतें शूर त्यागें । वाउगें तें सारावें ॥२॥ 
तुका ह्मणे खोटें वर्म | निंद्यकर्म काळिमा ॥३॥ 


याची सवे लागली जीवा । गोडी हेवा संगाचा ॥१॥ 
परतें न सरवे दुरी । क्षण हरीपासूनि ॥ध्रु.॥ 

जालें तरी काय तंट । आतां चट न संटे ॥२॥ 
तुका ह्मणे चक्रचाळे । वेळ बळें लाविलें॥३॥ 


याचा तंव हा चि मोळा । देखिला डोळा उदंड॥१॥ 
नेदी मग फिरों मागे । अंगा अंगें संचरे ॥ध्रु.॥ 

कां गा याची नेणां खोडी । जीभा जोडी करितसां ॥२॥ 
पांघरे तें बहु काळें । घोंगडे ही ठायींचें ॥३॥ 


अंगीं वसे चि ना लाज । न ह्मणे भाज कोणाची ॥४॥ 
सर्वसाक्षी अबोल्यानें । दुश्चित कोणें नसावें ॥५॥ 
तुका ह्मणे धरिला हातीं । मग निश्चिंतीं हरीने ॥६॥ 


प्रसिध्द हा असे जगा । अवघ्या रंगारंगाचा ॥१॥ 
तरी वाटा न वजे कोणी । नारायणीं घरबुडी ॥ध्रु.॥ 
बहुतां ऐसें केलें मार्गे ।॥ लाग लागें लागेना ॥२॥ 

हो कां नर अथवा नारी | लाहान थोरीं आदर ॥३॥ 
जालें वेगळें लोकीं पुरे । मग नुरे समूळ ॥४॥ 

कळेना तो आहे कैसा । कोणी दिशा बहु थोडा ॥५॥ 
तुका ह्मणे दुसऱ्या भावें । छायें नावें न देखवे ॥६॥ 


न संडावा आतां ऐसें वाटे ठाव । भयाशी उपाव रक्षणाचा ॥१॥ 
ह्मणऊनि मर्ने वळियेलें मन । कारियेकारण चाड नाहीं ॥ध्रु.॥ 

नाना वीचि उपाधि करूनियां मूळ । राखतां विटाळ तें चि व्हावें ॥२॥ 
तुका ह्मणे येथें न वेचे वचन । निजीं निजखूण सांपडली ॥३॥ 


सत्तेचे भोजन समयीं आतुडे । सेवन ही घडे रुचिनेसी॥१॥ 

वर्मे श्रम नेला जालें एकमय । हृदयस्थीं सोय संग जाला ॥ध्रु.॥ 
कोथळीस जमा पडिलें संचित । मापल्याचा वित्त नेम जाला ॥२॥ 
तुका ह्मणे धणी ऐसा जालों आतां । करीन ते सत्ता माझी आहे ॥३॥ 


देईल तें उणें नाहीं । याचे कांहीं पदरीं ॥१॥ 

पाहिजे तें संचित आतां । येथें सत्ता करावया ॥ध्रु.॥ 
गुणां ऐसा भरणा भरी। जो जें चारी तें लाभे ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवीं देव । फळे भव आपुला ॥३॥ 


तेव्हां होतों भोगाधीन । तुह्या भिन्न पासूनि ॥१॥ 
आतां बोलों नये ऐसें । आनारिसें वेगळे ॥ध्रु.॥ 
सन्मुख जालों स्वामीकडे । भव ओठडे निराळे ॥२॥ 
चिंतिलें तें चिंतामणी । फिटे धणी तों द्यावें ॥३॥ 
सहज स्थित आहे अंगीं । प्रसंगीं ते वंचेना ॥४॥ 


तुमची देवा धरिली कास । केला नास प्रपंचा ॥५॥ 
तुका ह्मणे जाणोनि वर्म । कर्माकर्म ठेविलीं ॥६॥ 
॥५॥ 


केला कैवाड संतांच्या आधारें । अनुभवें खरें कळों आलें ॥१॥ 
काय जीवित्वाची धरुनियां आशा । व्हावें गर्भवासा पात्र भेणें ॥ध्रु.॥ 
अबाळीनें जावें निचिंतिया ठायां । रांडा रोटा वांयां करूं नये ॥२॥ 
तुका ह्मणे बळी देतां तें निधान । भिकेसाटीं कोण राज्य देतो ॥३॥ 


संगतीनें होतो पंगतीचा लाभ । अशोभीं अनुभव असिजेतें ॥१॥ 

जैसीं तैसीं असों पुढिलांचे सोई । धरिती हातीं पायीं आचारिये ॥ध्रु.॥ 
उपकारी नाहीं देखत आपदा । पुढिलांची सदा दया चित्तीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे तरीं सज्जनाची कीर्ति । पुरवावी आर्ति निर्बळांची ॥३॥ 


करितां विचार सांपडलें वर्म । समूळ निश्रम परिहाराचें॥१॥ 

मज घेऊनियां आपणांसी द्यावें । साटी जीवें जीवें नारायणा ॥ध्रु.॥ 
उरी नाहीं मग पडदा कां आला । स्वमुखें चि भला करितां वाद ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझें खरें देणें घेणें । तुह्यी साक्षी जाणें अंतरींचें ॥३॥ 


कुळींची हे कुळदेवी । केली ठावी संतांनीं ॥१॥ 

बरवें जालें शरण गेलों । उगविलों संकटीं ॥ध्रु.॥ 
आणिला रूपा ही बळें । करूनि खळें हरिदासीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे समागमें । नाचों प्रेमे लागलों ॥३॥ 


आतां देह अवसान । हें जतन तोंवरी ॥१॥ 

गाऊं नाचों गदारोळें । जिंकों बळें संसार ॥ध्रु.॥ 
या चि जीऊं अभिमाननें। सेवाधर्ने बळकट ॥२॥ 
तुका ह्मणे न सरें मार्गे । होईन लागें आगळा ॥३॥ 


ज्याने आड यावें कांहीं । त्याचें नाहीं बळ आतां॥१॥ 
मन येथें साहय जालें । हरिच्या धालें गुणवादीं ॥ध्रु.॥ 
चुकुर तो गेला काळ । जालें बळ संगारचें ॥२॥ 


तुका ह्मणे धरूं सत्ता । होईल आतां करूं तें ॥३॥ 


देवासी तो पुरे एकभाव गांठी । तो चि त्याचे मिठी देइल पायीं ॥१॥ 
पाहोनि राहीन कवतुक निराळा । मी मज वेगळा होऊनियां ॥ध्रु.॥ 
कांहीं नेघें शिरीं निमित्त्याचा भार । न लगे उत्तर वेचावें चि ॥२॥ 
तुका ह्मणे जीवें पडिलिया गांठी । मग नाहीं मिठी सुटों येत ॥३॥ 


लौकिकासाटीं या पसाऱ्याचा गोवा । कांहीं नाहीं देवा लागों येत ॥१॥ 
ठेवावा माथा तो नुचलावा पायीं । ठांयींचिये ठांयीं हालों नये ॥ध्रु.॥ 
डव्हळिल्या मर्ने वितळिलें रूप | नांवऐसें पाप उपाधीर्चे ॥२॥ 

तुका ह्मणे देव प्रीतीने कवळी । ठेवील जवळी उठवूनि ॥३॥ 


नाहीं होत भार घातल्या उदास । पुरवावी आस सकळ ही ॥१॥ 
ऐसा नाहीं मज एकाचा अनुभव । धरिला तो भाव उध्दरलें ॥ध्रु.॥ 
उतावीळ असे शरणागतकाजें । धांव केशीराजे आइकतां ॥२॥ 
तुका ह्मणे हित चिंतन भरवंसा । नेदी गर्भवासा येऊं देवा ॥३॥ 


उपजों मरों हे तों आमुची मिरासी । हें तूं निवारिसी तरी थोर ॥१॥ 
उभा राहीं करीं खरा खोटा वाद | आह्यी जालों निंद लंडीपणें ॥ध्रु.॥ 
उभयतां आहे करणें समान । तुह्मां ऐसा ह्मणे मी ही देवा ॥२॥ 

तुका ह्मणे हातीं सांपडलें वर्म । अवघाची भ्रम फेडिन आतां ॥३॥ 


मेलियांच्या रांडा इच्छिती लेकरूं । लाज नाहीं धरूं प्रीती कैशी ॥१॥ 
मागिलां पुढिलां एकी सरोबरी । काळाची पेटारी खांदा वाहे ॥ध्रु.॥ 
आन दिसे परी मरणें चि खरें । सांपळा उंदिरें सामाविलीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे जाली मनाची परती । निवळली ज्योती दिसों आली ॥३॥ 


निष्ठर मी जालों अतिवादागुणें । हें कां नारायणें नेणिजेल ॥१॥ 
सांडियेली तुह्ली गोत परिसोय । फोडविली डोय कर्मा हातीं ॥ध्रु.॥ 
सांपडूनि संदी केली जीवेंसाटीं । घ्यावयासि तुटी कारण हें ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुज काय ह्मणों उणें । नाहीं अभिमानें चाड देवा ॥३॥ 


माझें माझ्या हाता आलें । आतां भलें सकळ ॥१॥ 
काशासाटीं विषम थारा । तो अंतरा विटाळ ॥ध्रु.॥ 
जालीं तया दुःखें तुटी । मागिल पोटीं नसावें ॥२॥ 
तुका ह्मणे शुध्दकुळ । तेथें मळ काशाचा ॥३॥ 


समर्थपणें हे करा संपादणी । नसतें चि मनीं धरिल्याची॥१॥ 
दुसऱ्याचें येथें नाहीं चालों येत । तरि मी निवांत पाय पाहें ॥ध्रु.॥ 
खोटियाचें खरें खरियाचें खोटें । मानलें गोमटे तुह्यांसी तें ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुह्मां सवें करितां वाद । होईजेतें निंद जनीं देवा ॥३॥ 


तुह्या आह्यांसवें न पडावी गांठी । आलेति जगजेठी कळों आतां ॥१॥ 
किती ह्यणो आतां वाइटा वाइट । शिवों नये वीट आल्यावरी ॥ध्रु.॥ 
बोलिल्याची आतां हे चि परचित । भीड भार थीत बुडवील ॥२॥ 
तुका ह्मणे आली रोकडी प्रचिती । झांकणें तें किती कोठें देवा ॥३॥ 


सकळ सत्ताधारी । व्हावें ऐसें काय हरी ॥१॥ 

परि या कृपेच्या वोरसें । कुढावयाचें चि पिसे ॥ध्रु.॥ 
अंगें सर्वोत्तम । अवघा चि पूर्णकाम ॥२॥ 

तुका ह्मणे दाता | तरि हा जीव दान देता॥३॥ 


कोणापाशीं द्यावें माप । आपीं आप राहिलें ॥१॥ 
कासयाची भरोवरी । काय दुरी जवळी ॥ध्रु.॥ 
एकें दाखविले दाहा। फांटा पाहा पुसून ॥२॥ 
तुका ह्मणे सरलें वोझें । आतां माझें सकळ॥३॥ 


नभोमय जालें जळ । एकीं सकळ हरपलें ॥१॥ 
आतां काय सारासारी । त्याच्या लहरी तयांत ॥ध्रु.॥ 
कैचा तेथ यावा सांडी । आप कोंडी आपण्यां ॥२॥ 
तुका ह्मणे कल्प जाला| अस्त गेला उदय ॥३॥ 


राजा करी तैसे दाम | ते ही चाम चालती ॥१॥ 
कारण ते सत्ता शिरीं । कोण करी अव्हेर ॥ध्रु.॥ 


वाइले तें सुनें खांदी । चाले पदीं बैसविलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे विश्वंभर । करुणाकरें रक्षिले ॥३॥ 


आह्ली देव तुह्यी देव । मध्यें भेव अधीक ॥१॥ 
कैवाडाच्या धांवा लागें । मागे मागें विठ्ठले ॥ध्रु.॥ 
भेडसाविलें हाके नादें । वोळखी भेदें मोडिली ॥२॥ 
तुका ह्मणे उभा राहे । मार्गे पाहे परतोनि ॥३॥ 


हीनसुरबुध्दीपासा । आकृतीसी भेद नाहीं ॥१॥ 
एक दांडी एक खांदी । पदीं पदीं भोगणें ॥ध्रु.॥ 
एकाऐसें एक नाहीं । भिन्न पाहीं प्रकृती ॥२॥ 

तुका ह्मणे भूमी खंडे । पीक दंडे जेथें तें॥३॥ 


काय बोलों सांगा । याउपरी पांडुरंगा ॥१॥ 
कांहीं आधारावांचून । पुढें न चले वचन ॥ध्रु.॥ 
वाढे ऐसा रस । कांहीं करावा सौरस ॥२॥ 
भक्तिभाग्यसीमा । द्यावा जोडोनियां प्रेमा॥३॥ 
कोरडया उत्तरीं । नका गौरवूं वैखरी ॥४॥ 
करी विज्ञापना | तुका प्रसादाची दाना ॥५॥ 


आहाच तो मोड वाळलियामधीं । अधीराची बुध्दि तेणें न्यायें ॥१॥ 
ह्मणऊनि संग न करीं दुसरें । चित्त मळीन द्वारें दोड पडे ॥ध्रु.॥ 
विषासाटीं सर्पा भयाभीत लोक । हें तों सकळीक जाणतसां ॥२॥ 
तुका ह्मणे काचें राहे कुळांकुड । अवगुण तो नाड ज्याचा तया ॥३॥ 


क्षणक्षणां जीवा वाटतसे खंती । आठवती चित्तीं पाय देवा ॥१॥ 

येई वो येई वो येई लवलाहीं । आळिंगूनि बाहीं क्षेम देई ॥ध्रु.॥ 
उताविळ मन पंथ अवलोकी । आठवा ते चुकी काय जाली ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझ्या जीवींच्या जीवना । घाला नारायणा उडी वेगीं ॥३॥ 


आळी करावी ते कळतें बाळका । बुझवावें हें कां नेणां तुह्ली ॥१॥ 
निवाड तो तेथें असे पायांपाशीं । तुह्यांआह्यांविशीं एकेठायीं ॥ध्रु.॥ 


आणीक तों आह्ली न देखोसें जालें । जाणावें शिणलें भागलेसें ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुह्मां लागतें सांगावें । अंतरींचें ठावें काय नाहीं ॥३॥ 


तांतडीनें आह्यां धीर चि न कळे । पाळावे हे लळे लवलाहीं ॥१॥ 
नका कांहीं पाहों सावकाशीं देवा । करा एक हेवा तुमचा माझा ॥ध्रु.॥ 
वोरसाचा हेवा सांभाळावी प्रीत । नाहीं राहों येत अंगीं सदा ॥२॥ 
तुका ह्मणे मज नका गोवूं खेळा । भोजनाची वेळा राखियेली ॥३॥ 


नाहीं लोपों येत गुण । वेधी आणीकें चंदन ॥१॥ 
न संगतां पडे ताळा । रूप दर्पणीं सकळां ॥ध्रु.॥ 
सारविलें वरी । आहाच तें क्षणभरी ॥२॥ 

तुका ह्मणे वोहळें । सागराच्या ऐसें व्हावें ॥३॥ 


वचनें चि व्हावें आपण उदार । होइल विश्वंभर संपुष्ट चि ॥१॥ 
सत्यसंकल्पाचीं फळें बीजाऐसीं । शुध्द नाहीं नासी पावों येत ॥ध्रु.॥ 
वंचिलिया काया येतसे उपेगा | शरीर हें नरकाचे चि आळें ॥२॥ 
तुका ह्मणे जीव जितां थारे लावा । पडिलिया गोवा देशधडी ॥३॥ 


उखतें आयुष्य जायांचें कळिवर । अवघें वोडंबर विषयांचें ॥१॥ 
कोणासी हा लागे पुसणें विचार । मनें चि सादर करूं आतां ॥ध्रु.॥ 
उत्पत्ति प्रळय पडिलें दळण । पाकाचें भोजन बीज वाढे ॥२॥ 
तुका ह्मणे जाऊं अभयाच्या ठायां । रिघों देवराया शरण वेगीं ॥३॥ 


बोलावे ह्यूण हे बोलतों उपाय । प्रवाहें हें जाय गंगाजळ ॥१॥ 
भाग्ययोगें कोणां घडेल सेवन । कैंचे येथें जन अधिकारी ॥ध्रु.॥ 
मुखीं देतां घांस पळवितीं तोंडें । अंगींचिया भांडे असुकार्ने ॥२॥ 
तुका ह्मणे पूजा करितों देवाची । आपुलिया रुची मनाचिये ॥३॥ 


लटिक्याचे वाणी चवी ना संवाद । नांहीं कोणां वाद रुचों येत ॥१॥ 
अन्याय तो त्याचा नव्हे वायचाळा । मायबापीं वेळा न साधिली ॥ध्रु.॥ 
अनावर अंगीं प्रबळ अवगुण । तांतडीनें मन लाहो साधी ॥२॥ 

तुका ह्मणे दोष आणि अवकळा । न पडतां ताळा घडे तसे ॥३॥ 


नये स्तवूं कारचे होतें क्रियानष्ट । का£>फ्दाचे ते कष्ट भंगा मूळ ॥१॥ 
नाहीं परमार्थ साधत लौकिकें । धरुन होतों फिकें अंगा आलें ॥ध्रु.॥ 
पारखिया पुढें नये घालूं तोंड । तुटी लाभा खंड होतो माना ॥२॥ 
तुका ह्मणे तरी मिरवतें परवडी । कामावल्या गोडी अविनाश ॥३॥ 


कोण्या काळें येईल मना । नारायणा तुमचिया॥१॥ 
माझा करणें अंगीकार । सर्व भार फेडूनि ॥ध्रु.॥ 
लागली हे तळमळ चित्ता । तरी दुश्चिता संसारी ॥२॥ 
सुखाची च पाहें वास । मागें दोष सांभाळीं ॥३॥ 
इच्छा पूर्ण जाल्याविण । कैसा सीण वारेल ॥४॥ 
लाहो काया मर्ने वाचा । देवा साच्या भेटीचा ॥५॥ 
कांटाळा तो न धरावा । तुह्मी देवा दासांचा ॥६॥ 
तुका ह्मणे माझे वेळे । न कळे कां हें उफराटें ॥७॥ 


घ्यावी तरी घ्यावी उदंड चि सेवा । द्यावें तरी देवा उदंड चि ॥१॥ 
ऐसीं कैंची आह्यी पुरतीं भांडवलें । आल्या करीं बोलें समाधान ॥ध्रु.॥ 
व्हावें तरीं व्हावें बहुत चि दुरी । आलिया अंतरीं वसवार्वे ॥२॥ 

तुका ह्मणे तुझें सख्यत्व आपणीं । अससील करणी आवडीचा ॥३॥ 


काय करूं जीव होतो कासावीस । कोंडलिये दिस गमे चि ना ॥१॥ 
पडिले हें दिसे ब्रह्मांड चि वोस । दाटोनि उच्छास राहातसे ॥२॥ 
तुका ह्मणे आगा सर्वजाणतिया । विश्वंभरें काया निववावी ॥३॥ 


सुकलियां कोमां अत्यंत जळधर । तेणें च प्रकार न्याय असे ॥१॥ 
न चलें पाउलीं सांडीं गरुडासन । मनाचें हो मन त्वरेलागीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे भूक न साहावे बाळा । जीवनांची कळा ओढलीसे ॥३॥ 


श्रुंगारिक माझीं नव्हती उत्तरें । आळवितों खरे अवस्थेच्या ॥१॥ 
न घलावा मधीं कामाचा विलंब । तुह्ली तों स्वयंभ करुणामूर्ति ॥२॥ 
तुका ह्मणे केलें सन्मुख वदन । देखतां चरण पोटाळीन ॥३॥ 


तूं माझी माउली तूं माझी साउली । पाहातों वाटुली पांडुरंगे ॥१॥ 
तूं मज येकुला वडील धाकुला । तूं मज आपुला सोयरा जीव ॥२॥ 
तुका ह्मणे जीव तुजपाशीं असे । तुझियानें ओस सर्व दिशा ॥३॥ 


कराल तें करा । हातें आपुल्या दातारा ॥१॥ 
बळियाचीं आह्यी बाळें । असों निर्भर या सळे ॥ध्रु.॥ 
आतां कोठें काळ । करील देवापाशीं बळ ॥२॥ 
तुका ह्मणे पंढरीराया । थापटितों ठोक बाहया ॥३॥ 


डोळां भरिलें रूप । चित्ता पायांपें संकल्प ॥१॥ 
अवघी घातली वांटणी । प्रेम राहिलें कीर्तनी ॥ध्रु.॥ 
वाचा केली माप । रासीं हरिनाम अमुप ॥२॥ 
भरूनियां भाग । तुका बैसला पांडुरंग ॥३॥ 


आतां आहे नाहीं । न कळे आळी करा कांहीं ॥१॥ 
देसी पुरवुनी इच्छा । आतां पंढरीनिवासा ॥ध्रु.॥ 
नेणे भाग सीण । दुजें कोणी तुह्यांविण ॥२॥ 

आतां नव्हे दुरी । तुका पायीं मिठी मारी॥३॥ 


संकल्पासी अधिष्ठान । नारायण गोमटें ॥१॥ 
अवघियांचें पुरे कोड । फिडे जड देहत्व ॥ध्रु.॥ 

उभय लोकीं उत्तम कीर्ति । देव चित्तीं राहिलिया ॥२॥ 
तुका ह्मणे जीव धाय । नये हाय जवळी ॥३॥ 


भाग्यवंता ऐशी जोडी । परवडी संतांची ॥१॥ 
धन घरीं पांडुरंग । अभंग जें सरेना ॥ध्रु.॥ 
जनाविरहित हा लाभ । टांचें नभ सांटवणें ॥२॥ 
तुका ह्मणे विष्णुदासां । नाहीं आशा दुसरी॥३॥ 


जरी आलें राज्य मोळविक्या हातां । तरी तो मागुता व्यवसायी ॥१॥ 
तृष्णेचीं मंजुरें नेणती विसांवा । वाढें हांव हांवां काम कामीं ॥ध्रु.॥ 
वैभवाचीं सुखें नातळतां अंगा । चिंता करी भोगा विघ्न जाळी ॥२॥ 


तुका ह्मणे वाहे मरणाचें भय । रक्षणउपाय करूनि असे ॥३॥ 


कोण होईल आतां संसारपांगिलें । आहे उगवले सहजे चि ॥१॥ 

केला तो चालवीं आपुला प्रपंच | काय कोणां वेच आदा घे दे ॥ध्रु.॥ 
सहजे चि घडे आतां मोळयाविण । येथें काय सीण आणि लाभ ॥२॥ 
तुका ह्मणे जालों सहज देखणा । ज्याच्या तेणें खुणा दाखविल्या ॥३॥ 


आह्यां शरणागतां । एवढी काय करणें चिंता ॥१॥ 
परि हे कौतुकाचे खेळ । अवघे पाहातों सकळ ॥ध्रु.॥ 
अभयदानवृंदें। आह्यां कैंची द्वंदें ॥२॥ 

तुका ह्मणे आह्यी । हरिजन साधनाचे स्वामी॥३॥ 


देवाचिये चाडे प्रमाण उचित । नये वांटूं चित्त निषेधासीं ॥१॥ 

नये राहों उभें कसमळापाशीं । भुंकतील तैसीं सांडावीं तीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे क्षमा सुखाची हे रासी । सांडूनि कां ऐसी दुःखी व्हावें ॥३॥ 
॥१॥ 


खळा सदा क्षुद्रीं दृष्टी । करी कष्टी सज्जना ॥१॥ 
करितां आपुलाले परी । धणीवरी व्यापार ॥ध्रु.॥ 
दया संतां भांडवल। वेची बोल उपकार ॥२॥ 

तुका ह्मणे आपुलालें । उसंतिलें ज्यांणीं तें ॥३॥ 


जग ऐसें बहुनांवें । बहुनावें भावना ॥१॥ 

पाहों बोलों बहु नये । सत्य काय सांभाळा ॥ध्रु.॥ 
कारियासी जें कारण।| तें जतन करावें ॥२॥ 
तुका ह्मणे संतजनीं । हें चि मनीं धरावें ॥३॥ 


निघालें तें अगीहूनि । आतां झणी आतळे ॥१॥ 
पळवा परपरतें दुरी । आतां हरी येथूनि ॥ध्रु.॥ 
धरिले तैसें श्रुत करा हो । येथें आहो प्रपंची ॥२॥ 
अबोल्यानें ठेला तुका । भेउनि लोकां निराळा ॥३॥ 


आतां दुसरें नाहीं वनीं । निरांजनी पडिलों ॥१॥ 
तुमची च पाहें वास । अवघी आस निरसली ॥ध्रु.॥ 
मागिलांचा मोडला माग । घडला त्याग अरुची ॥२॥ 
तुका ह्मणे करुणाकरा । तूं सोयरा जीवींचा ॥३॥ 


धरूनियां सोई परतले मन । अनुलक्षीं चरण करूनियां॥१॥ 

येई पांडुरंगे नेई सांभाळूनि । करुणावचनीं आळवितों॥ध्रु.॥ 

बुध्दि जाली साहय परि नाहीं बळ । अवलोकितों जळ वाहे नेत्री ॥२॥ 
न चलती पाय गळित जाली काया । ह्मणऊनि दया येऊं द्यावी ॥३॥ 
दिशच्या करितों वारियासीं मात । जोडुनियां हात वास पाहें ॥४॥ 
तुका ह्मणे वेग करावा सत्वर । पावावया तीर भवनदीचें ॥५॥ 


कौलें भरियेली पेंठ । निग्रहाचे खोटे तंट ॥१॥ 
ऐसें माता जाणे वर्म । बाळ वाढवितां धर्म ॥ध्रु.॥ 
कामवितां लोहो कसे। तांतडीने काम नासे ॥२॥ 
तुका ह्मणे खडे । देतां अक्षरें तें जोडे ॥३॥ 


चालिलें न वाटे । गाऊनियां जातां वाटे ॥१॥ 
बरवा वैष्णवांचा संग । येतो सामोरा श्रीरंग ॥ध्रु.॥ 
नाहीं भय आड । कांहीं विषमांचें जड ॥२॥ 
तुका ह्मणे भक्ति । सुखरूप आदीं अंतीं ॥३॥ 


करितां विचार तो हा दृढ संसार । ब्रह्मांदिकां पार नुलंघवे सामर्थ्य ॥१॥ 

शरण शरण नारायणा मज अंगीकारीं दीना। आलें तें वचनांपासीं माझ्या सामर्थ्य ॥ध्रु.॥ 
पाठीवरी मोळी तो चि कळवा पायीं तळीं । सांपडला जाळीं मत्स्य जाला तो न्याय ॥२॥ 
आतां करीन तांतडी लाभाची ते याच जोडी । तुका ह्मणे ओढी पायां सोई मनाची ॥३॥ 


बहुतां जातीचा केला अंगीकार । बहुत ही फार सर्वोत्तमें ॥१॥ 
सरला चि नाहीं कोणांचिये वेचें । अक्षोभ ठायींचें ठायीं आहे ॥ध्रु.॥ 
लागत चि नाहीं घेतां अंतपार | वसवी अंतर अणुर्चे ही ॥२॥ 
तुका ह्मणे केला होय टाकीऐसा । पुरवावी इच्छा धरिली ते ॥३॥ 


पोट धालें आतां जीवनीं आवडी । पुरवावे परवडी बहुतांचे ॥१॥ 
काय आंचवणा तांतडीर्चे काम । मागील तीं श्रम न पवावीं ॥ध्रु.॥ 
वाढितिया पोटीं बहु असे वाव । सांभाळितां ठाव काय वांचे ॥२॥ 
दाविल्यावांचूनि नाहीं कळों येत । तेथें ही दुश्चित एकपणें ॥३॥ 
नावेचा भार तो उदकाचे शिरीं । काय हळू भारी तये ठायीं ॥४॥ 
तुका ह्मणे गीतीं गाऊनि गोविंद । करूं ब्रह्मानंद एकसरें॥५॥ 


एका हातीं टाळ एका हातीं चिपळिया । घालिती हुंमरी एक वाताती टाळिया ॥१॥ 
मातले वैष्णव नटती नाना छंदें। नाहीं चाड मोक्षपर्दे भजनीं आवडी ॥ध्रु.॥ 

हाका अरोळिया गीतवादें सुखसोहळे । जाय तें न कळे केव्हां रजनी दिवस ॥२॥ 

तीथाअ नाहीं चाड न लगे जावें वनांतरा । तुका ह्मणे हरिहरात्मक चि पृथुवी॥३॥ 


देव सखा आतां केलें नव्हे काई । येणें सकळई सोइरीं च ॥१॥ 
भाग्यवंत जालों गोतें सपुरतीं । आतां पुण्या नीती पार नाहीं ॥ध्रु.॥ 
पाहातां दिसती भरलिया दिशा । ठसावला ठसा लोकत्रयीं ॥२॥ 
अविनाश जोडी आह्यां भाग्यवंतां । जाली होती सत्ता संचिताची ॥३॥ 
पायांवरी डोई ठेवाया अरोथा । जाली द्यावी सत्ता क्षेम ऐसी ॥४॥ 
तुका ह्मणे जीव पावला विसावा । ह्मणवितां देवा तुमचींसीं ॥५॥ 


कोण आतां कळिकाळा । येऊं बळा देईल ॥१॥ 
सत्ता झाली त्रिभुवनीं । चक्रपाणी कोंवसा ॥ध्रु.॥ 
लडिवाळांचा भार वाहे । उभा आहे कुढावया ॥२॥ 
तुका ह्मणे घटिका दिस । निमिश ही न विसंभे ॥३॥ 


आह्यां आवडे नाम घेतां । तो ही पिता संतोषे ॥१॥ 
उभयतां एकचित्त । तरी प्रीत वाढली ॥ध्रु.॥ 

आह्ली शोभों निकटवासें। अनारिसें न दिसे ॥२॥ 
तुका ह्मणे पांडुरंगे । अवघीं अंगें निवालीं॥३॥ 


देह तंव असे भोगाचे अधीन । याचें सुख सीण क्षीणभंगर ॥१॥ 
अविनाश जोडी देवापायीं भाव । कल्याणाचा ठाव सकळही ॥ध्रु.॥ 
क्षणभंगुर हा तेथील पसारा । आलिया हाकारा अवघें राहे ॥२॥ 


तुका ह्मणे येथें सकळ विश्रांति । आठवावा चित्तीं नारायण ॥३॥ 


आतां आवश्यक करणें समाधान । पाहिलें निर्वाण न पाहिजे ॥१॥ 
केलें तरीं आतां शुशोभें करावें । दिसतें बरवें संतांमधीं ॥ध्रु.॥ 

नाहीं भक्तराजीं ठेविला उधार । नामाचा आकार त्यांचियानें ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझ्या वडिलांचें ठेवणें | गोप्य नारायणें न करावें ॥३॥ 


काया वाचा मनें श्रीमुखाची वास । आणीक उदास विचारासी ॥१॥ 
काय आतां मोक्ष करावा जी देवा । तुमचिया गोवा दर्शनासी ॥ध्रु.॥ 
केलिया नेमासी उभें ठाडें व्हावें । नेमलें तें भावें पालटेना ॥॥ 

तुका ह्मणे जों जों कराल उशीर । तों तों मज फार रडवील ॥३॥ 


पुढीलांचे सोयी माझ्या मना चाली । मताची आणिली नाहीं बुध्दी ॥१॥ 
केलासी तो उभा आजवरी संतीं । धरविलें हातीं कट देवा ॥ध्रु.॥ 

आहे तें ची मागो नाहीं खोटा चाळा । नये येऊं बळा लेंकराशीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझा साक्षीचा वेव्हार । कृपण जी थोर परी तुह्ली ॥३॥ 


बहुत करूनि चाळवाचाळवी । किती तुह्यी गोवी करीतसां ॥१॥ 
लागटपणें मी आलों येथवरी । चाड ते दुसरी न धरूनि ॥ध्रु.॥ 
दुजियाचा तंव तुह्यांसी कांटाळा | राहासी निराळा एकाएकीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां यावरी गोविंदा । मजशीं विनोदा येऊं नये ॥३॥ 


तीर्थ जळ देखे पाषाण प्रतिमा । संत ते अधमा माणसाऐसे ॥१॥ 
वांजेच्या मैथुनापरी गेलें वांयां । बांडेल्याचें जायां जालें पीक ॥ध्रु.॥ 
अभाविक सदा सुतकी चांडाळ । सदा तळमळ चुके चि ना ॥२॥ 
तुका ह्मणे वरदळी ज्याची दृष्टी । देहबुध्दि कष्टी सदा दुःखी ॥३॥ 


नव्हे मतोळयाचा वाण | नीच नवा नारायण ॥१॥ 
सुख उपजे श्रवणें । खरें टांकसाळी नाणें ॥ध्रु.॥ 
लाभ हातोहातीं । अधिक पुढतोंपुढती ॥२॥ 
तुका ह्मणे नेणों किती । पुरोनि उरलें पुढती ॥३॥ 


घातला दुकान । देती आलियासी दान ॥१॥ 
संत उदार उदार । भरलें अनंत भांडार ॥ध्रु.॥ 
मागत्याची पुरे । धणी आणिकांसी उरे ॥२॥ 
तुका ह्मणे पोतें । देवें भरिलें नव्हे रितें ॥३॥ 


नरस्तुति आणि कथेचा विकरा । हें नको दातारा घडों देऊं ॥१॥ 
ऐसिये कृपेचि भाकितों करुणा । आहेसि तूं राणा उदाराचा ॥ध्रु.॥ 
पराविया नारी आणि परधना । नको देऊं मनावरी येऊं ॥२॥ 
भूतांचा मत्सर आणि संतनिंदा । हें नको गोविंदा घडों देऊं ॥३॥ 
देहअभिमान नको देऊं शरीरीं । चढों कांहीं परी एक देऊं ॥४॥ 
तुका ह्मणे तुझ्या पायांचा विसर | नको वारंवार पडों देऊं ॥५॥ 


लौकिकापुरती नव्हे माझी सेवा । अनन्य केशवा दास तुझा ॥१॥ 
ह्मणऊनि करीं पायांसवें आळी । आणीक वेगळी नेणें परी ॥ध्रु.॥ 
एकविध आह्ली स्वामिसेवेसाटीं । वरी तो चि पोटीं एकभाव ॥२॥ 
तुका ह्मणे करीं सांगितलें काम । तुह्मां धर्माधर्म ठावे देवा ॥३॥ 


ज्यांच्या संगें होतों पडिलों भोवनीं । ते केली धोवनी झाडूनियां ॥१॥ 
आतां एकाएकीं मनासीं विचार । करूं नाहीं भार दुजा याचा ॥ध्रु.॥ 
प्रसादसेवनें आली उष्टावळी । उचित ते काळीं अवचित ॥२॥ 

तुका ह्मणे वर्म सांपडलें हातीं । सांडिली ते खंती चिंता देवा ॥३॥ 


आवडीभोजन प्रकार परवडी । भिन्नाभिन्न गोडी एक रसा ॥१॥ 
भोगित्या पंगती लाधलों प्रसाद । तिंहीं नाहीं भेद राखियेला ॥ध्रु.॥ 
पाकसिध्दि स्वहस्तकें विनियोग। आवडीचे भाग सिध्द केले ॥२॥ 
तुका ह्मणे आला उच्छिष्ट प्रसाद । तेणें हा आनंद माझ्या जीवा ॥३॥ 


समर्थाचा ठाव संचलाचि असे । दुर्बळाची आस पुढें करी ॥१॥ 
पावलें घेईन पदरीं हें दान । एकांतीं भोजन करूं दाऊं॥ध्रु.॥ 

न लगे पाहावी उचिताची वेळ । अयाचित काळ साधला तो ॥२॥ 
तुका ह्मणे पोट धालिया उपरी । गौरवा उत्तरीं पूजूं देवा ॥३॥ 


आपुल्यांचा करीन मोळा । माझ्या कुळाचारांचा॥१॥ 
अवघियांचे वंदिन पाय । ठायाठाय न देखें ॥ध्रु.॥ 
नेदीं तुटों समाधान । थांबो जन सकळ ॥२॥ 

तुका ह्मणे झाडा होय । तों हे सोय न संडीं ॥३॥ 


जन्ममरणांची विसरलों चिंता । तूं माझा अनंता मायबाप ॥१॥ 
होतील ते डोळां पाहेन प्रकार । भय आणि भार निरसलीं ॥ध्रु.॥ 
लिगाडाचें मूळ होतीं पंच भूते । त्यांचें यां पुरतें विभागिलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे जाला प्रपंच पारिखा । जिवासी तूं सखा पांडुरंगा ॥३॥ 


उदार तूं हरी ऐसी कीर्ति चराचरीं । अनंत हे थोरी गर्जतील पवाडे ॥१॥ 

तुझे लागों पायीं माझा भाव पुसी जन्ममरणां ठाव। देवाचा तूं देव स्वामी सकळा ब्रह्मांडा ॥ध्रु.॥ 
मागणें तें तुज मागो जीवभाव तुज सांगों । लागों तरी लागों पायां तुमच्या दातारा ॥२॥ 

दिसों देसी कीविलवाणें तरी तुज चि हें उणें । तुका ह्मणे जिणें माझें तुज अधीन ॥३॥ 


पाहा किती आले शरण समान चि केले । नाहीं विचारिले गुण दोष कोणांचे ॥१॥ 

मज सेवटींसा द्यावा ठाव तयांचिये देवा | नाहीं करीत हेवा कांहीं थोरपणाचा ॥ध्रु.॥ 
नाहीं पाहिला आचार कुळगोत्रांचा विचार । फेडूं आला भार मग न ह्मणे दगड ॥२॥ 
तुका ह्मणे सर्वजाणा तुझ्या आल्यावरि मना । केला तो उगाणा घडल्या दोषांच्या ॥३॥ 


आतां चुकलें बंधन गेलें विसरोनि दान । आपुले ते वाण सावकाश विकावे ॥१॥ 
लाभ जोडला अनंत घरीं सांपडलें वित्त । हातोहातीं थीत उरों तळ नल्हाचि ॥ध्रु.॥ 
होतें गोविलें विसारें माप जालें एकसरंं । होतें होरें वारे तों चि लाहो साधिला॥२॥ 
कराया जतन तुका ह्मणे निजधन । केला नारायण साहय नेदी विसंबों ॥३॥ 


तुझ्या रूपें माझी काया भरों द्यावी पंढरीराया । दर्पणींची छाया एका रूपें भिन्नत्व ॥१॥ 
सुख पडिलें साटवण सत्ता वेचे शर्ने शनें । अडचणीचे कोन चारी मार्ग उगवले ॥ध्रु.॥ 

वसो डोळयांची बाहुली कवळे भिन्न छाया आली । कृष्णांजन चाली नव्हे प्रति माघारी ॥२॥ 
जीव ठसावला शिवें मना आलें तेथें जावें । फांटा पडिला नांवें तुका ह्मणे खंडलें ॥३॥ 


सोसें सोसें मारूं हाका । होइल चुका ह्मणऊनि॥१॥ 
मागें पुढें क्षणभरी । नव्हे दुरी अंतर ॥ध्रु.॥ 


नाम मुखीं बैसला चाळा। वेळोवेळां पडताळीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे सुखी केलें । या विठ्ठले बहुतांसी ॥३॥ 


धरूनियां चाली हांवा । येइन गांवां धांवत ॥१॥ 
पाठविसी मूळ तरी । लवकरी विठ्ठले ॥ध्रु.॥ 
नाचेन त्या प्रेमसुखें । कीर्ती मुखें गाईन ॥२॥ 
तुका ह्मणे संतमेळीं । पायधुळी वंदीन॥३॥ 


मायबापाचिये भेटी । अवघ्या तुटी संकोचा ॥१॥ 
भोगिलें तें आहे सुख । खातां मुख मोकळें ॥ध्रु.॥ 
उत्तम तें बाळासाटीं । लावी ओठीं माउली ॥२॥ 
तुका ह्मणे जाली धणी । आनंद मनीं न समाये ॥३॥ 


उदासीनाचा देह ब्रह्मरूप । नाहीं पुण्य पाप लागत त्या ॥१॥ 
अनुताप अंगीं अग्निचिया ज्वाळा । नाहीं मृगजळा विझों येत ॥ध्रु.॥ 
दोष ऐशा नावें देहाचा आदर । विटलें अंतर अहंभावें॥२॥ 

तुका ह्मणे जाय नासोनियां खंती । तंव चि हे चित्तीं बध्दता ते ॥३॥ 


बंधनाचा तोडूं फांसा । देऊं आशा टाकोनि ॥१॥ 
नाहीं तें च घेतां शिरीं । होइल दुरी निजपंथ ॥ध्रु.॥ 
नाथिलें चि माझें तुझें । कोण वोझें वागवी ॥२॥ 
तुका ह्मणे अंतराय । देवीं काय जिणें तें ॥३॥ 


तें च किती वारंवार । बोलों फार बोलिलें ॥१॥ 
आतां माझें दंडवत । तुमच्या संत चरणांसी ॥ध्रु.॥ 
आवडी ते नीच नवी । जाली जीवीं वसती ॥२॥ 
तुका ह्मणे बरवें जालें । घरा आलें बंदरीर्चे ॥३॥ 


उपासा सेवटीं अन्नासवें भेटी । तैसी माझी मिठी पडो पायीं ॥१॥ 
पुरवीं वासना साच सर्वजाणा । आह्यां नारायणा अंकिताची ॥ध्रु.॥ 
बहुदिसां पुत्रामातेमध्यें भेटीं । तैसा दाटो पोटीं प्रीतिउभोड ॥२॥ 

तुका ह्मणे धन कृपणा सोयरें । यापरि दुसरें नहो आतां ॥३॥ 


रणीं निघतां शूर न पाहे माघारें । ऐशा मज धीरें राख आतां ॥१॥ 
संसारा हातीं अंतरलों दुरी । आतां कृपा करीं नारायणा ॥ध्रु.॥ 
वागवितों तुझिया नामाचें हत्यार । हा चि बडिवार मिरवितों ॥२॥ 
तुका ह्मणे मज फिरतां माघारंं । तेथें उणें पुरें तुह्ली जाणां ॥३॥ 


सकळ पूजा स्तुति । करावी ते व्होवें याती ॥१॥ 
ह्मणऊनि वारा जन । संतपूजा नारायण ॥ध्रु.॥ 
सेवावें तें वरी । दावी उमटूनि ढेंकरीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे सुरा । दुधा ह्मणतां केवीं बरा॥३॥ 


धीर नव्हे मनें । काय तयापाशीं उणें ॥१॥ 
भार घातलियावरी । दासां नुपेक्षील हरी ॥ध्रु.॥ 
याऐसी आटी । द्यावी द्रव्याचिये साटी ॥२॥ 
तुका ह्मणे पोटें । देवा बहु केलें खोटें ॥३॥ 


द्रव्याचिया कोटी । नये गांडीची लंगोटी ॥१॥ 
अंती बोळवणेसाटीं । पांडुरंग धरा कंठीं ॥ध्रु.॥ 
लोभाची लोभिकें । यांचें सन्निधान फिकें ॥२॥ 
तुका ह्मणे हितें । जग नव्हो पडो रितें॥३॥ 


कोणापाशीं आतां सांगों मी बोभाट । कधीं खटखट सरेल हे ॥१॥ 
कोणां आराणूक होईल कोणे काळीं । आपुलालीं जाळीं उगवूनि ॥ध्रु.॥ 
माझा येणें दुःखें फुटतसे प्राण । न कळतां जन सुखी असे ॥२॥ 

भोगा आधीं मनें मानिलासे त्रास । पाहें लपायास ठाव कोठें ॥३॥ 
तुका ह्मणे देतों देवाचें गाऱ्हाणें । माझें रिण येणें सोसियेलें ॥४॥ 


राहिलों निराळा | पाहों कवतुक डोळां ॥१॥ 
करूं जगाचा विनोद । डोळां पाहोनियां छंद ॥ध्रु.॥ 
भुललिया संसारें । आलें डोळयासी माजिरें ॥२॥ 
तुका ह्मणे माथा । कोणी नुचली सर्वथा ॥३॥ 


आह्यां एकविधा पुण्य सर्वकाळ । चरणसकळ स्वामीचे ते ॥१॥ 
चित्ताचे संकल्प राहिलें चळण । आज्ञा ते प्रमाण करुनी असों ॥ध्रु.॥ 
दुजियापासून परतले मन । केलें द्यावें दान होईल तें॥२॥ 

तुका ह्मणे आतां पुरला नवस । एकाविण ओस सकळ ही॥३॥ 


राहाणें तें पायांपाशी । आणिकां रसीं विटोनि ॥१॥ 
ऐसा धीर देई मना । नारायणा विनवितों ॥ध्रु.॥ 
अंतरीं तों तुझा वास । आणिकां नास कारण ॥२॥ 
तुका ह्मणे शेवटींचें । वाटे साचें राखावें ॥३॥ 


चंदन तो चंदनपणें । सहज गुणसंपन्न ॥१॥ 
वेधलिया धन्य जाती । भाग्यें होती सन्मुख ॥ध्रु.॥ 
परिसा अंगीं परिसपण । बाणोनि तें राहिलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे कैंची खंती । सुजाती ते ठाकणी ॥३॥ 


लय लक्षी मन न राहे निश्चळ । मुख्य तेथें बळ आसनाचे ॥१॥ 

हें तों असाध्य जी सर्वत्र या जना । भलें नारायणां आळवितां ॥ध्रु.॥ 
कामनेचा त्याग वैराग्य या नांव । कुटुंब ते सर्वविषयजात ॥२॥ 

कर्म उसंतावें चालत पाउलीं । होय जों राहिली देहबुध्दि ॥३॥ 
भक्ति तें नमावें जीवजंतुभूत । शांतवूनि ऊत कामक्रोध ॥४॥ 

तुका ह्मणे साध्य साधन अवघडें । देतां हें सांकडें देह बळी ॥५॥ 


ऐसें कां हो न करा कांहीं । पुढें नाहीं नास ज्या ॥१॥ 
विश्वंभरा शरणागत । भूतजात वंदूनि ॥ध्रु.॥ 

श्रुतीचें कां नेघा फळ। सारमूळ जाणोनि ॥२॥ 

तुका ह्मणे पुढें कांहीं । वाट नाहीं यावरी॥३॥ 


जाला प्रेतरूप शरीराचा भाव । लक्षियेला ठाव श्मशानींचा ॥१॥ 

रडती रात्रदिवस कामक्रोधमाया । ह्मणती हायहाया यमधर्म ॥ध्रु.॥ 
वैराग्याच्या शेणी लागल्या शरीरा । ज्ञानाग्रि भरभरां जीवित्वेसी ॥२॥ 
फिरविला घट फोडिला चरणीं । महावाक्य जनीं बोंब जाली ॥३॥ 
दिली तिळांजुळी कुळनामरूपांसी । शरीर ज्याचें त्यासी समर्पिलें ॥४॥ 


तुका ह्मणे रक्षा जाली आपींआप । उजळला दीप गुरुकृपा ॥५॥ 


आपुलें मरण पाहिलें म्यां डोळां । तो जाला सोहळा अनुपम्य ॥१॥ 
आनंदे दाटलीं तिन्ही त्रिभुवनें । सर्वात्मकपणें भोग जाला ॥ध्रु.॥ 
एकदेशीं होतों अहंकारें आथिला । त्याच्या त्यागें जाला सुकाळ हा ॥२॥ 
फिटलें सुतक जन्ममरणाचें । मी माझ्या संकोर्चे दुरी जालों ॥३॥ 
नारायणें दिला वस्तीस ठाव । ठेवूनियां भाव ठेलों पायीं ॥४॥ 

तुका ह्मणे दिलें उमटूनि जगीं । घेतलें तें अंगीं लावूनियां ॥५॥ 


बोळविला देह आपुलेनि हातें । हुताशिलीं भूतें ब्रह्माग्रीसीं ॥१॥ 
एकवेळे जालें सकळ कारण । आतां नारायण नारायण ॥ध्रु.॥ 
अमृतसंजीवनी निवविली खाई । अंगें तये ठायीं हारपलीं ॥२॥ 
एकादशीविध जागरण उपवास । बारावा दिवस भोजनाचा ।॥ 
अवघीं कर्मे जालीं घटस्पोटापाशीं । संबंध एकेसी उरला नामीं ॥४॥ 
तुका ह्मणे आतां आनंदीं आनंदु । गोविंदीं गोविंदु विस्तारला ॥५॥ 


पिंडदान पिंडें ठेविलें करून । तिळीं तिळवण मूळत्रयीं॥१॥ 

सारिले संकल्प एका चि वचनें । ब्रह्मी ब्रह्मार्पण सेवटींच्या ॥ध्रु.॥ 

सव्य अपसव्य बुडालें हें कर्म । एका एक वर्म एकोविष्णु ॥२॥ 
पित्यापुत्रत्वाचें जालें अवसान । जनीं जनार्दन अभेदेंसी ॥३॥ 

आहे तैसी पूजा पावली सकळ । सहज तो काळ साधियेला ॥४॥ 
तुका ह्मणे केला अवघियांचा उध्दार । आतां नमस्कार सेवटींचा ॥५॥ 


सरलें आतां नाहीं । न ह्मणे वेळकाळ कांहीं ॥१॥ 
विठ्ठल कृपाळु माउली । सदा प्रेमें पान्हायेली ॥ध्रु.॥ 
सीण न विचारी भाग । नव्हे निष्ठुर नाहीं राग ॥२॥ 
भेदाभेद नाहीं । तुका ह्मणे तिच्याठायीं ॥३॥ 


तुज पाहावें हे धरितों वासना । परि आचरणा नाहीं ठाव ॥१॥ 
करिसी कैवार आपुलिया सत्ता । तरि च देखता होइन पाय ॥ध्रु.॥ 
बाहिरल्या वेषें उत्तम दंडलें । भीतरी मुंडले नाहीं तैसें ॥२॥ 

तुका ह्मणे वांयां गेलो च मी आहे । जरि तुह्मी साहे न व्हा देवा ॥३॥ 


दुष्ट आचरण ग्वाही माझें मन । मज ठावे गुण दोष माझे ॥१॥ 
आतां तुह्ली सर्वजाण पांडुरंगा । पाहिजे प्रसंगाऐसें केलें॥ध्रु.॥ 
व्याहयाजांवायांचे पंगती दुर्बळ । वंचिजे तो काळ नव्हे कांहीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां जालों शरणागत । पुढिल उचित तुह्या हातीं ॥३॥ 


आतां भय नाहीं ऐसें वाटे जीवा । घडलिया सेवा समर्थाची ॥१॥ 
आतां माझ्या मर्ने धरावा निर्धार | चिंतनीं अंतर न पडावें ॥ध्रु.॥ 
येथें नाहीं जाली कोणांची निरास । आल्या याचकास कृपेविशीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे येथें नाहीं दुजी परी । राया रंका सरी देवा पायीं ॥३॥ 


वैष्णवें चोरटीं । आलीं घरासी करंटीं ॥१॥ 
आजि आपुलें जतन । करा भांडें पांघुरण ॥ध्रु.॥ 
ज्याचे घरीं खावें ।त्याचें सर्वस्वें ही न्यावें ॥२॥ 
तुका ह्मणे माग । नाहीं लागों देत लाग॥३॥ 


ऐकतों दाट । आले एकांचें बोभाट ॥१॥ 

नका विश्‍वासों यावरी । चोर देहाचे खाणोरी ॥ध्रु.॥ 
हे चि यांची जोडी। सदा बोडकीं उघडीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे न्यावें । ज्याचे त्यासी नाहीं ठावें ॥३॥ 


आणिकांची सेवा करावी शरीरें । तीं येथें उत्तरे कोरडीं च ॥१॥ 
ऐसा पांडुरंग सुलभ सोपारा । नेघे येरझारा सेवकाच्या ॥ध्रु.॥ 
आणिकांचे भेटी आडकाठी पडे । येथें ते न घडे वचन ही ॥२॥ 
आणिकांचे देणें काळीं पोट भरे । येथील न सरे कल्पांती ही ॥३॥ 
आणिकें दंडिती चुकलिया सेवा । येथें सोस हेवा नाहीं दोन्ही ॥४॥ 
तुका ह्मणे करी आपण्यासारिखें । उध्दरी पारिखें उंच निंच ॥५॥ 


दुर्जनाची जाती । त्याचे तोंडीं पडे माती ॥१॥ 

त्याची बुध्दि त्यासी नाडी । वाचे अनुचित बडबडी ॥ध्रु.॥ 
पाहें संतांकडे । दोषदृष्टी सांडी भडे ॥२॥ 

उंच निंच नाहीं । तुका ह्मणे खळा कांहीं ॥३॥ 


न करीं उदास । माझी पुरवावी आस ॥१॥ 

ऐका ऐका नारायणा । माझी परिसा विज्ञापना ॥ध्रु.॥ 
मायबाप बंधुजन। तूं चि सोयरा सज्जन ॥२॥ 

तुका ह्मणे तुजविरहित । माझें कोण करी हित ॥३॥ 


जीवन उपाय । वैदेवाणी तुझे पाय ॥१॥ 

ते मी नाठवीं घडिघडी । ह्मणोनियां चरफडीं ॥ध्रु.॥ 
तुटे भवरोग । जेथें सर्व सुखें भोग ॥२॥ 

तुका ह्मणे विटे । धरियेले जें गोमटें ॥३॥ 


ऐका हें वचन माझें संतजन । विनवितों जोडुन कर तुह्मां ॥१॥ 

तर्क करूनियां आपुल्या भावना । बोलतिया जना कोण वारी ॥ध्रु.॥ 
आमुच्या जीवींचा तो चि जाणे भावो । रकुमाईचा नाहो पांडुरंग ॥२॥ 
चित्त माझें त्याचे गुंतलेंसे पायीं । ह्मणऊनि कांहीं नावडे त्या ॥३॥ 
तुका ह्मणे मज न साहे मीनती । खेद होय चित्तीं भंग मना ॥४॥ 


ऐसा कोणी नाहीं हें जया नावडे । कन्या पुत्र घोडे दारा धन ॥१॥ 
निंब घेतें रोगी कवणिया सुखें । हरावया दुःखें व्याधि पीडा ॥ध्रु.॥ 
काय पळे सुखें चोरा लागे पाठी । न घलावी काठी आड तया ॥२॥ 
जयाचें कारण तो चि जाणे करूं । नये कोणां वारू आणिकासी ॥३॥ 
तुका ह्मणे तरी सांपडे निधान । द्यावा ओवाळून जीव बळी ॥४॥ 


काय मी अन्यायी तें घाला पालवीं । आणीक वाट दावीं चालावया ॥१॥ 
माग पाहोनियां जातों ते च सोयी । न वजावें कायी कोण सांगा ॥ध्रु.॥ 
धोपट मारग लागलासे गाढा । मज काय पीडा करा तुह्मी ॥२॥ 

वारितां ही भय कोण धरी धाक । परी तुह्मां एक सांगतों मी ॥३॥ 

तुका ह्मणे शूर दोहीं पक्षीं भला । मरतां मुक्त जाला मान पावे ॥४॥ 


नव्हती माझे बोल जाणां हा निर्धार । मी आहें मजूर विठोबाचा ॥१॥ 
निर्धारा वचन सोडविलें माझ्या । कृपाळुवें लज्जा राखियेली ॥ध्रु.॥ 
निर्भर मानसीं जालों आनंदाचा । गोडावली वाचा नामघोषें ॥२॥ 
आतां भय माझें नासले संसारीं । जालोंसें यावरी गगनाचा ॥३॥ 


तुका ह्मणे हा तों संतांचा प्रसाद । लाधलों आनंद प्रेमसुख ॥४॥ 


जरा कर्णमूळीं सांगों आली गोष्टी | मृत्याचिये भेटी जवळी आली ॥१॥ 
आतां माझ्या मना होई सावधान । वोंपुण्याची जाण कार्यसिध्दी ॥ध्रु.॥ 
शेवटील घडी बुडतां न लगे वेळ । साधावा तो काळ जवळी आला ॥२॥ 
तुका ह्मणे चिंतीं कुळींची देवता । वारावा भोंवता शब्द मिथ्या ॥३॥ 


मागील ते आटी येणें घडे सांग । सुतवेल अंग एका सूत्रे ॥१॥ 
पहिपाहुणेर ते सोहळयापुरते । तेथुनि आरते उपचार ते॥ध्रु.॥ 
आवश्यक तेथें आगळा आदर । चाली थोडें फार संपादतें ॥२॥ 

तुका ह्मणे करण फिटे एके घडी । अलभ्य ते जोडी हातां आल्या ॥३॥ 


साधावा तो देव सर्वस्वाचेसाटीं । प्रारब्ध तुटी क्रियमाण॥१॥ 

मग कासयानें पुन्हा संवसार । बीजाचे अंकुर दग्ध होती ॥ध्रु.॥ 

जिणें दिल्हे त्यासी द्यावा पिंडदान । उत्तीर्ण चरण धरूनि व्हावें ॥२॥ 
तुका ह्मणे निज भोगईल निजता । नाहीं होइल सत्ता दुजियाची ॥३॥ 


जळों अगी पडो खान । नारायण भोक्ता ॥१॥ 

ऐसी ज्याची वदे वाणी । नारायणीं ते पावे ॥ध्रु.॥ 
भोजनकाळीं करितां धंदा । ह्मणा गोविंदा पावलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे न लगे मोल। देवा बोल आवडती ॥३॥ 


संतांसी क्षोभवी कोण्या ही प्रकारें | त्याचें नव्हें बरे उभयलोकीं ॥१॥ 
देवाचा तो वैरी शत्रु दावेदार । पृथ्वी ही थार नेदी तया ॥ध्रु.॥ 
संतांपाशीं ज्याचा नुरे चि विश्वास | त्याचे जाले दोष बळिवंत ॥२॥ 
तुका ह्मणे क्षीर वासराच्या अंगें । किंवा धांवे लागें विषमें मारूं ॥३॥ 


उदकीं कालवी शेण मलमूत्र । तो होय पवित्र कासयानें ॥१॥ 
उध्दारासी ठाव नाहीं भाग्यहीना । विन्मुख चरणां संतांचिया ॥ध्रु.॥ 
दुखवी तो बुडे सांगडीचा तापा । अतित्याई पापाची च मूर्ति ॥२॥ 
तुका ह्मणे जेव्हां फिरतें कपाळ । तरी अमंगळ योग होतो ॥३॥ 


शोकवावा म्यां देहे । ऐसें नेणों पोटीं आहे ॥१॥ 
तरी च नेदा जी उत्तर । दुःखी राखिलें अंतर ॥ध्रु.॥ 
जावें वनांतरा । येणें उद्देशें दातारा ॥२॥ 

तुका ह्मणे गिरी । मज सेववावी दरी ॥३॥ 


येइल तुझ्या नामा । जाल ह्मणों पुरुषोत्तमा ॥१॥ 
धीर राहिलों धरूनि । त्रास उपजला मनीं ॥ध्रु.॥ 
जगा कथा नांव। निराशेने नुपजे भाव ॥२॥ 

तुह्ली साक्षी कीं गा । तुका ह्मणे पांडुरंगा ॥३॥ 


नेणें जप तप अनुष्ठान याग | काळें तंव लाग घेतलासे ॥१॥ 

रिघालो या भेणें देवाचे पाठीसी । लागे त्याचें त्यासी सांभाळणें ॥ध्रु.॥ 
मापें माप सळे चालिली चढती । जाली मग राती काय चाले ॥२॥ 
तुका ह्मणे चोरा हातीं जे वांचलें । लाभावरी आलें वारिलेशु ॥३॥ 


कळों आलें ऐसें आतां । नाहीं सत्ता तुह्यांसी ॥१॥ 
तरी वीर्य नाहीं नामा । जातो प्रेमा खंडत ॥ध्रु. ॥ 
आड ऐसें येतें पाप। वाढे ताप आगळा ॥२॥ 

तुका ह्मणे गुण जाला । हा विठ्ठला हीनशक्ति ॥३॥ 


लागों दिलें अंगा । ऐसें कां गा सन्निध ॥१॥ 
कोण्या पापें उदो केला । तो देखिला प्रळय ॥ध्रु.॥ 
न देखवे पिडला सर्प| दया दर्प विषाचा ॥२॥ 
तुका ह्मणे भलें । मज तो न वजे साहिलें॥३॥ 


धांवा शीघ्रवत । किंवा घ्यावें दंडवत ॥१॥ 

तुमचा जातो बडिवार । आह्लीं होतों हीनवर ॥ध्रु.॥ 
न धरावा धीर । धांवा नका चालों स्थिर ॥२॥ 
तुका ह्मणे वाणी । माझी लाजली जी गुणीं ॥३॥ 


सेवकासी आज्ञा निरोपासी काम । स्वामीचे ते धर्म स्वामी जाणे ॥१॥ 
मनाचिये मुळीं रहावें बैसोन । आक्रशावे गुण पायांपाशीं ॥ध्रु.॥ 


भेटीचे तांतडी करीतसे लाहो । ओंवाळावा देहो ऐसें वाटे ॥४॥ 
तुका ह्मणे माझें करावें कारण । आपुलें जतन ब्रीद कशाला ॥३॥ 


. उद्वेगासी बहु फाकती मारग । नव्हे ऐसें अंग माझें होतें ॥१॥ 

आतां कोण यासी करणें विचार । तो देखा साचार पांडुरंगा ॥ध्रु 

॥ 

मज तो अत्यंत दर्शनाची आस । जाला तरि हो नाश जीवित्वाचा ॥२॥ 
तुका ह्मणे आहे वचनाची उरी । करितों तोंवरि विज्ञापना ॥३॥ 


दुःखाची संगति । तिच्याठायीं कोण प्रीति ॥१॥ 
अवघें असो हें निराळें । करूं सोड्रें सावळें ॥ध्रु.॥ 
क्षणभंगुर ते ठाव। करूनि सांडावे चि वाव ॥२॥ 
तुका ह्मणे बरा | ठाव पावलों हा थारा ॥३॥ 


मेला तरी जावो सुखें नरकासी । कळंकी याविशीं शिवों नये ॥१॥ 
रजस्वला करी वेलासी आघात । अंतरे तों हित दुरी बरें ॥ध्रु.॥ 
उगी च कां आलीं नासवावीं फळे । विटाळ विटाळें कालवूनि ॥२॥ 
तुका ह्मणे लोणी घालोनि शेणांत । उपेगाची मात काय असे ॥३॥ 


वणवि ते किती । केले पवाडे श्रीपति ॥१॥ 
विशवासिया घडे लाभ । देइल तरी पद्यनाभ ॥ध्रु.॥ 
भाव शुध्द तरी । सांगितलें काम करी ॥२॥ 
तुका ह्मणे भोळा देव | परि हा नागवी संदेह ॥३॥ 


संचितावांचून । पंथ न चलवे कारण ॥१॥ 

कोरडी ते अवघी आटी । वांयां जाय लाळ घोंटीं ॥ध्रु.॥ 
धन वित्त जोडे । देव ऐसें तों न घडे ॥२॥ 

तुका ह्मणे आड । स्वहितासी बहु नाड ॥३॥ 


अतित्याई बुडे गंगे । पाप लागे त्याचें त्या ॥१॥ 

हें तों आपुलिया गुणें । असे जेणें योजिलें ॥ध्रु.॥ 
अवचटें अग्नि जाळी । न सांभाळी दुःख पावे ॥२॥ 
जैसें तैसें दावी आरसा । नकटया कैसा पालटे ॥३॥ 


हेंदऱ्याचें भरितां कान । हलवी मान भोंक रितें ॥१॥ 
नाहीं मी येथें सांगों स्पष्ट । भावें नष्ट घेत नाहीं ॥ध्रु.॥ 
अवगुणी वाटलें चित्त । तया हित आतळे ना ॥२॥ 
तुका ह्मणे फजितखोरा। ह्मणतां बरा उगा रहा ॥३॥ 


नाहीं सरो येत जोडिल्या वचनीं । कवित्वाची वाणी कुशळता ॥१॥ 
सत्याचा अनुभव वेधी सत्यपणें । अनुभवाच्या गुणें रुचों येतों ॥ध्रु.॥ 
काय आगीपाशीं श्रृंगारिलें चाले | पोटींचे उकले कसापाशीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे येथे करावा उकल । लागे चि ना बोल वाढवूनि ॥३॥ 


लचाळाच्या कामा नाहीं ताळावाळा । न कळे ओंगळा उपदेश ॥१॥ 
वचनचर्येची न कळे चांचणी । ऐसी संघष्टनी अमंगळ ॥ध्रु.॥ 

समय न कळे वेडगळ बुध्दि । विजाती ते शुध्दि चांच चाट ॥२॥ 
तुका ह्मणे याचा धिक्कार चि बरा । बहुमति खराहूनि हीन ॥३॥ 


एक धरिला चित्तीं । आह्लीं रखुमाईचा पती ॥१॥ 
तेणें जालें अवघें काम । निवारला भवश्रम ॥ध्रु.॥ 
परद्रव्य परनारी । जालीं विषाचिये परी ॥२॥ 
तुका ह्मणे फार । नाहीं लागत वेव्हार ॥३॥ 


भेणें पळे डोळसा । न कळे मृत्यु तो सरिसा ॥१॥ 
कैसी जाली दिशाभुली । न वजातिये वाटे चाली ॥ध्रु.॥ 
संसाराची खंती । मावळल्या तरी शक्ति ॥२॥ 

तुका ह्मणे हीणा | बुध्दि चुकली नारायणा ॥३॥ 


अभिमानाचे तोंड काळें । दावी बळें अंधार ॥१॥ 
लाभ न्यावा हातोहातीं । तोंडी माती पाडोनि ॥ध्रु.॥ 
लागलीसे पाठी लाज । जालें काज नासाया ॥२॥ 
तुका ह्मणे कुश्चळ मनीं । विटंबनीं पडिलीं तीं ॥३॥ 


चोराचिया धुडका मनीं । वसे ध्यानीं लंछन ॥१॥ 

ऐशा आह्लीं करणें काय । वरसो न्यार्यें पर्जन्य ॥ध्रु.॥ 
ज्याच्या बैसे खतावरी । ते चुरचुरी दुखवूनि ॥२॥ 

तुका ह्मणे ज्याची खोडी । त्याची जोडी त्या पीडी ॥३॥ 


बुध्दिहीना उपदेश । तें तें विष अमृतीं ॥१॥ 

हुंगों नये गोऱ्हवाडी । तेथें जोडी विटाळ ॥ध्रु.॥ 
अळसियाचे अंतर कुडें। जैसें मढें निष्काम ॥२॥ 
तुका ह्मणे ऐशा हाती । मज श्रीपती वांचवा ॥३॥ 


न करीं तुमची सेवा । बापुडे मी पण देवा | 
बोलिलों तो पाववा । पण सिध्दी सकळ ॥१॥ 
आणीक काय तुह्यां काम । आह्यां नेदा तरी प्रेम । 
कैसे धर्माधर्म । निश्चयेंसी रहाती ॥ध्रु.॥ 

आह्लीं वेचलों शरीरें । तुझी बीज पेरा खरें | 
संयोगाचें बरें । गोड होतें उभयतां ॥३॥ 

एका हातें टाळी । कोठें वाजते निराळी | 

जाला तरी बळी । स्वामीविण शोभेना ॥३॥ 

रूपा यावे जी अनंता । धरीन पुटाची त्या सत्ता | 
होईन सरता । संतांमाजी पोसणा ॥४॥ 

ठेविलें उधारा । वरी काय तो पातेरा । 

तुका ह्मणे बरा | रोकडा चि निवाड ॥५॥ 


. भुके नाहीं अन्न । मेल्यावरी पिंडदान ॥१॥ 

हे तों चाळवाचाळवी । केलें आपण चि जेवी ॥ध्रु.॥ 
नैवेद्याचा आळ । वेच ठाकणीं सकळ ॥२॥ 

तुका ह्मणे जड । मज न राखावे दगड ॥३॥ 


सर्व भाग्यहीन । ऐसें सांभाळिलों दीन ॥१॥ 
पायीं संतांचे मस्तक । असों जोडोनि हस्तक ॥ध्रु.॥ 
जाणें तरि सेवा । दीन दुर्बळ जी देवा ॥२॥ 
तुका ह्मणे जीव । समर्पून भाकीं कींव ॥३॥ 


भाग्याचा उदय । ते हे जोडी संतपाय ॥१॥ 
येथूनिया नुठो माथा । मरणांवाचूनि सर्वथा ॥ध्रु.॥ 
होई बळकट । माझ्या मना तूं रे धीट ॥२॥ 

तुका ह्मणे लोटांगणीं । भक्तिभाग्यें जाली धणी ॥३॥ 


नाहीं तरी आतां कैचा अनुभव । जालासीं तूं देव घरघेणा ॥१॥ 
जेथें तेथें देखें लांचाचा पर्वत । घ्यावें तरि चित्त समाधान ॥ध्रु.॥ 
आधीं वरी हात या नांवें उदार । उसण्याचे उपकार फिटाफीट ॥२॥ 
तुका ह्मणे जैसी तैसी करूं सेवा | सामर्थ्य न देवा पायांपाशीं ॥३॥ 


आही सर्वकाळ कैंचीं सावधारनें । वेवसायें मन अभ्यासले ॥१॥ 
तरी ह्यमणा मोट ठेविली चरणीं । केलों गुणागुणीं कासावीस ॥ध्रु.॥ 
याचे कानसुळीं मारीतसे हाका । मज घाटूं नका मधीं आतां ॥२॥ 
तुका ह्मणे निद्रा जागृति सुषुप्ति । तुह्मी हो श्रीपती साक्षी येथें ॥३॥ 


नसता चि दाउनि भेव । केला जीव हिंपुटी ॥१॥ 
जालों तेव्हां कळलें जना । वाउगा हा आकांत ॥ध्रु.॥ 
गंवसिलों पुढें मागें लागलागे पावला ॥२॥ 

तुका ह्मणे केली आणि । सलगीच्यांनी सन्मुख ॥३॥ 


हें का आह्यां सेवादान । देखो सीण विषमाचा ॥१॥ 
सांभाळा जी ब्रीदावळी । तुह्लीं कां कळीसारिखे ॥ध्रु.॥ 
शरणागत वैऱ्या हातीं । हे निशचिंती देखिली ॥२॥ 
तुका ह्मणे इच्छीं भेटी । पाय पोटीं उफराटे ॥३॥ 


कां हो आलें नेणों भागा । पांडुरंगा माझिया ॥१॥ 
उफराटी तुह्या चाली । क्रिया गेली सत्याची ॥ध्रु.॥ 
साक्षी हेंगे माझें मन । आर्त कोण होतें तें ॥२॥ 
तुका ह्मणे समर्थपणे । काय नेणें करीतसां ॥३॥ 


शकुनानें लाभ हानि । येथूनि च कळतसे ॥१॥ 
भयारूढ जालें मन । आतां कोण विश्वास ॥ध्रु.॥ 


प्रीत कळे आलिंगनीं। संपादनीं अत्यंत ॥२॥ 
तुका ह्मणे मोकलिलें । कळों आलें बरवें हें॥३॥ 


नव्हेव निग्रह देहासी दंडण । न वजे भूकतान सहावली ॥१॥ 
तरि नित्य नित्य करीं आळवण | माझा अभिमान असों द्यावा ॥ध्रु.॥ 
नाहीं विटाळिलें कायावाचामन । संकल्पासी भिन्न असें चि या ॥२॥ 
तुका ह्मणे भवसागरीं उतार । कराया आधार इच्छीतसें ॥३॥ 


ऐकिलीर्‌ कीत्ति संतांच्या वदनीं । तरि हें ठाकोनि आलों स्थळ ॥१॥ 
मागिला पुढिला करावें सारिखें । पालटों पारिखें नये देवा ॥ध्रु.॥ 
आह्यासी विश्वास नामाचा आधार । तुटतां हे थार उरी नाहीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे येथें नसावें चि दुर्जे । विनंती पंढरिराजें परिसावी हे ॥३॥ 


मोलाचें आयुष्य वेचतसे सेवे । नुगवतां गोवे खेद होतो ॥१॥ 

उगवूं आलेति तुह्मी नारायणा । परिहार या सिणा निमिस्यांत ॥ध्रु.॥ 

लिगाडाचे मासी न्यायें जाली परी । उरली ते उरी नाहीं कांहीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे लाहो साधीं वाचाबळें । ओढियेलों काळें धांव घाला ॥३॥ 


ह्मणऊनि जालों क्षेत्रींचे संन्यासी । चित्त आशापाशीं आवरूनि ॥१॥ 
कदापि ही नव्हे सीमा उल्लंघन । केलें विसर्जन आव्हानीं च ॥ध्रु.॥ 
पारिखा तो आतां जाला दुजा ठाव । दृढ केला भाव एकविध ॥२॥ 
तुका ह्मणे कार्यकारणाचा हेवा । नाहीं जीव देवा समर्पिला ॥३॥ 


विभ्रंशिली बुध्दि देहांत जवळी । काळाची अकाळीं वायचाळा ॥१॥ 
पालटलें जैसें देंठ सोडी पान । पिकलें आपण तयापरी ॥ध्रु.॥ 

न मारितां हीन बुध्दि दुःख पावी । माजल्याची गोवी तयापरी ॥२॥ 
तुका ह्मणे गळ लागलिया मत्स्या । तळमळेचा तैसा लवलाहो ॥३॥ 


न वजावा तो काळ वांयां । मुख्य दया हे देवा ॥१॥ 
ह्मणऊनि जैसें तैसें । रहणी असें पायांचे ॥ध्रु.॥ 
मोकळें हे मन कष्ट। करी नष्ट दुर्जन ॥२॥ 

तुका ह्मणे कांहीं नेणें । न वजें येणेंपरी वांयां ॥३॥ 


कल्पतरूअंगीं इच्छिलें तें फळ । अभागी दुर्बळ भावें सिध्दी ॥१॥ 
धन्य त्या जाती धन्य त्या जाती । नारायण चित्तीं सांठविला ॥ध्रु.॥ 
बीजाऐसा द्यावा उदकें अंकुर । गुणाचे प्रकार ज्याचे तया ॥२॥ 
तुका ह्मणे कळे पारखिया हिरा । ओझें पाठी खरा चंदनाचें ॥३॥ 


उकरडा आधीं अंगीं नरकाडी | जातीची ते जोडी ते चि चित्तीं ॥१॥ 
कासयानें देखे अंधळा माणिकें । चवीविण फिके वांयां जाय ॥ध्रु.॥ 
काय जाणे विष पालटों उपचारें । मुखासी अंतर तों चि बरें ॥२॥ 
तुका ह्मणे काय उपदेश वेडया । संगें होतो रेडयासवें कष्ट ॥३॥ 


जया शिरीं कारभार । बुध्दि सार तयाची ॥१॥ 
वर्ते तैसें वर्ते जन । बहुतां गुण एकाचा ॥ध्रु.॥ 
आपणीयां पाक करी । तो इतरीं सेविजे ॥२॥ 
तुका ह्मणे शूर राखे । गाढया वाखेसांगातें॥३॥ 


एक एका साहय करूं । अवघें धरूं सुपंथ ॥१॥ 
कोण जाणे कैसी परी । पुढें उरी ठेवितां ॥ध्रु.॥ 
अवघे धन्य होऊं आता । स्मरवितां स्मरण ॥२॥ 
तुका ह्मणे अवघी जोडी । ते आवडा चरणांची ॥३॥ 


फळकट तो संसार । येथें सार भगवंत ॥१॥ 

ऐसें जागवितों मना । सरसें जनासहित ॥ध्रु.॥ 
अवघें निरसूनि काम । घ्यावें नाम विठोबाचें ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवाविण । केला सीण तो मिथ्या ॥३॥ 


सुधारसें ओलावली । रसना धाली न धाय ॥१॥ 
कळों नये जाली धणी । नारायणीं पूर्णता ॥ध्रु.॥ 
आवडे तें तें च यासी । ब्रह्मरसीं निरसें ॥२॥ 
तुका ह्मणे बहुतां परी । करूनि करीं सेवन ॥३॥ 


असंतीं कांटाळा हा नव्हे मत्सर । ब्रह्म ते विकारविरहित॥१॥ 


तरि ह्मणा त्याग प्रतिपादलासे | अनादि हा असे वैराकार ॥ध्रु.॥ 
सिजलें हिरवें एका नांवें धान्य । सेवनापें भिन्न निवडे तें ॥२॥ 
तुका ह्मणे भूतीं साक्ष नारायण । अवगुणीं दंडण गुणीं पुजा ॥३॥ 


आपुलें आपण जाणावें स्वहित । जेणें राहे चित्त समाधान ॥१॥ 
बहुरंगे माया असे विखरली । कुंटित चि चाली होतां बरी ॥ध्रु.॥ 
पूजा ते अबोला चित्ताच्या प्रकारीं । भाव विश्वंभरीं समर्पावा ॥२॥ 
तुका ह्मणे गेला फिटोनियां भेव । मग होतो देव मनाचा चि ॥३॥ 


असोनि न कीजे अलिप्त अहंकारें । उगी च या भारें कुंथाकुंथी ॥१॥ 
धांवा सोडवणें वेगीं लवकरी । मी तों जालों हरी शक्तिहीन ॥ध्रु.॥ 
भ्रमल्यानें दिसें बांधल्याचेपरी । माझें मजवरी वाहोनियां ॥२॥ 

तुका ह्मणे धांव घेतलीसे सोई । आतां पुढें येई लवकरी ॥३॥ 


आपुल्याचा भोत चाटी । मारी करंटीं पारिख्या॥१॥ 
ऐसें जन भुललें देवा । मिथ्या हेवा वाढवी ॥ध्रु.॥ 

गळ गिळी आविसें मासा । प्राण आशा घेतला ॥२॥ 
तुका ह्मणे बोकडमोहो । धरी पहा हो खाटिक ॥३॥ 


विषय तो मरणसंगीं । नेणे सुटिका अभागी ॥१॥ 
शास्त्राचा केला लुंडा । तोंडीं पाडियेला धोंडा ॥ध्रु.॥ 
अगदीं मोक्ष नाहीं ठावा । काय सांगावें गाढवा ॥२॥ 
तुका ह्मणे ग्यानगड । सुखें देवा पावेना नाड ॥३॥ 


मी च विखळ मी च विखळ । येर सकळ बहु बरें॥१॥ 

पाहिजे हें क्षमा केलें । येणें बोलें विनवणी ॥ध्रु.॥ 

मी च माझें मी च माझें । जालें ओझें अन्याय ॥२॥ 

आधीं आंचवला आधीं आंचवला । तुका जाला निमनुष्य ॥३॥ 


येणें जाणें तरी । राहे देव कृपा करी ॥१॥ 
ऐसें तंव पुण्य नाहीं । पाहातां माझे गांठी कांहीं ॥ध्रु.॥ 
भय निवारिता कोण वेगळा अनंता ॥२॥ 


तुका ह्मणे वारे भोग । वारी तरी पांडुरंग ॥३॥ 


भल्याचें कारण सांगावें स्वहित । जैसी कळे नीत आपणासी ॥१॥ 
परी आह्यी असों एकाचिये हातीं । नाचवितो चित्तीं त्याचें तैसें ॥ध्रु.॥ 
वाट सांगे त्याच्या पुण्या नाहीं पार । होती उपकार अगणित ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुह्ली बहु कृपावंत । आपुलें उचित केलें संतीं ॥३॥ 


लावूनियां पुष्टी पोरें | आणि करकर कथेमाजी ॥१॥ 
पडा पायां करा विनंती । दवडा हातीं धरोनियां ॥ध्रु.॥ 
कुर्वाळूनि बैसे मोहें । प्रेम कां हे नासीतसे ॥२॥ 

तुका ह्मणे वाटे चित्त । करा फजित ह्मणऊनि ॥३॥ 


पुण्य उर्भे राहो आतां । संताचें याकारणें ॥१॥ 
पंढरीचे लागा वाटे । सखा भेटे विठ्ठल ॥ध्रु.॥ 
संकल्प हे यावे फळा । कळवळा बहुतांचा ॥२॥ 
तुका ह्मणे होऊनि क्षमा । पुरुषोत्तमा अपराध ॥३॥ 


आडइकिली मात । पुरविले मनोरथ ॥ ॥ 

प्रेम वाढविलें देवा । बरवी घेऊनियां सेवा ॥ध्रु.॥ 
केली विनवणी | तैसी पुरविली धणी ॥२॥ 
तुका ह्मणे काया । रसा कुरोंडी वरोनियां ॥३॥ 


संतांची स्तुति ते दर्शनाच्या योगें । पडिल्या प्रसंगे ऐसी कीजें ॥१॥ 
संकल्प ते सदा स्वामीचे चि चित्तीं । फाकों नये वृत्ति अखंडित ॥ध्रु.॥ 
दास्यत्व तें असे एकविध नांवें । उरों नये जीवें भिन्नत्वासी ॥२॥ 
निज बीजा येथें तुका अधिकारी । पाहिजे तें पेरी तये वेळे ॥३॥ 


सेजेचा एकांत आगीपाशीं कळे । झांकिलिया डोळे अधःपात ॥१॥ 
राहो अथवा मग जळो अगीमधीं । निवाडु तो आधीं होऊनि गेला ॥ध्रु.॥ 
भेणें झडपणी नाहीं येथें दुजें । पादरधिटा ओझें हतियारें ॥२॥ 

तुका ह्मणे मज नाहीं जी भरवसा । तोवरि सहसा निवाडु तो ॥३॥ 


न सरे भांडार । भरलें वेचितां अपार ॥१॥ 
मवित्याचें पोट भरे । पुढिलासी पुढें उरे ॥ध्रु.॥ 
कारणापुरता लाहो आपुलाल्या हिता ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा । पुढें केला चाले हेवा ॥३॥ 


तरी हांव केली अमुपा व्यापारें । व्हावें एकसरें धनवंत ॥१॥ 

जालों हरिदास शूरत्वाच्या नेमें । जालीं ठावीं वर्म पुढिलांची ॥ध्रु.॥ 
जनावेगळें हें असे अभिन्नव । बळी दिला जीव ह्यणऊनि ॥२॥ 

तुका ह्मणे तरी लागलों विल्हेसी । चालतिया दिसीं स्वामी करणी ॥३॥ 


कोण दुर्जे हरी सीण । शरण दीन आल्याचा ॥१॥ 
तुह्यांविण जगदीशा । उदार ठसा त्रिभुवनीं ॥ध्रु.॥ 
कोण ऐसें वारी पाप । हरी ताप जन्माचा ॥२॥ 
तुका ह्मणे धांव घाली । कोण चाली मनाचे ॥३॥ 


ग्रंथाचे अर्थ नेणती हे खळ । बहु अनर्गळ जाले विषयीं ॥१॥ 
नाहीं भेदू ह्यूण भलते चि आचरे । मोकळा विचरे मनासवें ॥२॥ 
तुका ह्मणे विषा नांव तें अमृत । पापपुण्या भीत नाहीं नष्ट ॥३॥ 


कायावाचामनें जाला विष्णुदास । काम क्रोध त्यास बाधीतना ॥१॥ 
विश्वास तो करी स्वामीवरी सत्ता । सकळ भोगिता होय त्याचें ॥२॥ 
तुका ह्मणे चित्त करावें निर्मळ । येऊनि गोपाळ राहे तेथें ॥३॥ 


याती हीन मति हीन कर्म हीन माझें । सांडोनियां सर्व लज्जा शरण आलों तुज ॥१॥ 
येई गा तूं मायबापा पंढरीच्या राया । तुजविण सीण जाला क्षीण जाली काया ॥ध्रु.॥ 
दिनानाथ दीनबंधू नाम तुज साजे । पतितपावन नाम ऐसी ब्रीदावळी गाजे॥२॥ 
विटेवरि वीट उभा कटावरी कर । तुका ह्मणे हें चि आह्यां ध्यान निरंतर ॥३॥ 


गंगा आली आम्हांवरि । संतपाउलें साजिरीं ॥१॥ 

तेथें करीन मी अंघोळी । उडे चरणरजधुळी । येती तीर्थावळी । पर्वकाळ सकळ ॥ध्रु.॥ 
पाप पळालें जळालें । भवदुःख दुरावलें॥२॥ 

तुका ह्मणे धन्य जालों । सप्तसागरांत न्हालों ॥३॥ 


पोटासाठीं खटपट करिसी अवघा वीळ । राम राम ह्मणतां तुझी बसली दांतखीळ ॥१॥ 
हरिचें नाम कदाकाळीं कां रे नये वाचे । ह्मणतां राम राम तुझ्या बाचें काय वेचें ॥ध्रु.॥ 
द्रव्याचिया आशा तुजला दाही दिशा न पुरती । कीर्तनासी जातां तुझी जड झाली माती ॥२॥ 
तुका ह्मणे ऐशा जीवा काय करूं आता । राम राम न ह्मणे त्याचा गाढव मातापिता ॥३॥ 


आह्यां सुकाळ सुखाचा । जवळी हाट पंढरीचा । सादाविती वाचा । रामनामें वैष्णव ॥१॥ 

घ्या रे आपुलाल्या परी । नका ठेवूं कांही उरी । ओसरतां भरी । तोंडवरी अंबर ॥ध्रु.॥ 

वाहे बंदर द्वारका । खेप आली पुंडलिका । उभे चि विकिलें एका । सनकादिकां सांपडलें ॥२॥ 
धन्य धन्य हे भूमंडळी । प्रगटली नामावळी । घेती जीं दुबळीं । तीं आगळीं सदैव ॥३॥ 

माप आपुलेनि हातें । कोणी नाहीं निवारितें । पैस करूनि चित्तें । घ्यावें हितें आपुलिया ॥४॥ 
नाहीं वाटितां सरलें । आहे तैसें चि भरलें । तुका ह्मणे गेलें । वांयांविण न घेतां ॥५॥ 


चुकलिया ताळा । वाती घालुनि बैसे डोळां ॥१॥ 
तैसें जागें करीं चित्ता । कांहीं आपुलिया हिता ॥ध्रु.॥ 
निक्षेपिलें धन। तेथें गुंतलेसे मन ॥२॥ 
नाशिवंतासाटीं । तुका ह्मणे करिसी आटी ॥३॥ 


करूनि जतन । कोणा कामा आलें धन ॥ ॥ 
ऐसें जाणतां जाणतां । कां रे होतोसी नेणता ॥ध्रु.॥ 
प्रिया पुत्र बंधु । नाहीं तुज यांशीं संबंधु ॥२॥ 
तुका ह्मणे एका । हरीविण नाहीं सखा ॥३॥ 


आह्ीं देतों हाका | कां रे जालासी तूं मुका ॥१॥ 
न बोलसी नारायणा । कळलासी क्रियाहीना ॥ध्रु.॥ 
आधीं करूं चौघाचार| मग सांडूं भीडभार ॥२॥ 
तुका ह्मणे सेवटीं । तुह्या आह्यां घालूं तुटी ॥३॥ 


नव्हे भिडा हें कारण । जाणे करूं ऐसे जन ॥१॥ 

जों जों धरावा लौकिक । रडवितोसी आणीक ॥ध्रु.॥ 
चाल जाऊं संतांपुढें । ते हे निवडिती रोकडें ॥२॥ 
तुका ह्मणे तूं निर्लज्ज | आह्यां रोकडी गरज ॥३॥ 


बहु होता भला । परि ये रांडेनें नासिला ॥१॥ 

बहु शिकला रंग चाळे । खरें खोटें इचे वेळे ॥ध्रु.॥ 
नव्हतें आळवितें कोणी । इनें केला जगक्र्णी ॥२॥ 
ज्याचे त्यासी नेदी देऊं । तुका ह्मणे धांवे खाऊं ॥३॥ 


काय करावें तें आतां । जालें नयेसें बोलतां ॥१॥ 
नाहीं दोघांचिये हातीं । गांठी घालावी एकांतीं ॥ध्रु.॥ 
होय आपुलें काज । तों हे भीड सांडूं लाज ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा । आधीं निवडूं हा गोवा ॥३॥ 


केली सलगी तोंडपिटी । आह्यी लडिवाळें धाकुटीं॥१॥ 
न बोलावें तें चि आलें । देवा पाहिजे साहिलें ॥ध्रु.॥ 
अवघ्यांमध्यें एक वेडें । तें चि खेळविती कोडें ॥२॥ 
तुका ह्मणे मायबापा । मजवरि कोपों नका ॥३॥ 


शिकवूनि बोल । केलें कवतुक नवल ॥१॥ 
आपणियां रंजविलें । बापें माझिया विठ्ठलें ॥ध्रु.॥ 
हातीं प्रेमाचे भातुकें । आह्यां देऊनियां निकें ॥२॥ 
तुका करी टाहो । पाहे रखुमाईचा नाहो ॥३॥ 


तेथें सुखाची वसति । गाती वैष्णव नाचती । पताका झळकती । गर्जती हरिनामें ॥१॥ 

दोषा जाली घेघेमारी । पळती भरले दिशा चारी । न येती माघारीं । नाहीं उरी परताया ॥ध्रु.॥ 
विसरोनि देवपणा । उभा पंढरीचा राणा । विटोनि निर्गुणा । रूप धरिलें गोजिरें ॥२॥ 

पोट सेवितां न धाये । भूक भुकेली च राहे । तुका ह्मणे पाहे । कोण आस या मुक्तीची ॥३॥ 


शूद्रवंशी जन्मलों । ह्मणोनि दंभें मोकलिलों ॥१॥ 
अरे तूं चि माझा आतां । मायबाप पंढरीनाथा ॥ध्रु.॥ 
घोकाया अक्षर। मज नाहीं अधिकार ॥२॥ 

सर्वभावें दीन । तुका ह्मणे यातिहीन ॥३॥ 


वेडें वांकडें गाईन । परि मी तुझा चि ह्मणवीन॥१॥ 


मज तारीं दिनानाथा । ब्रीदें साच करीं आता ॥ध्रु.॥ 
केल्या अपराधांच्या राशीं । ह्मणऊनि आलों तुजपाशीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे मज तारीं । सांडीं ब्रीद नाहींतरी ॥३॥ 


हरिभक्त माझे जिवलग सोड्रे | हृदयीं पाउले धरिन त्यांचे ॥१॥ 
अंतकाळीं येती माझ्या सोडवणे । मस्तक बैसणें देइन त्यांसी ॥ध्रु.॥ 
आणिक सोडइ्रे सज्जन वो कोणी । वैष्णवांवांचोनि नाहीं मज ॥२॥ 
देइन आळिंगण धरीन चरण । संवसारसीण नासे तेणें ॥३॥ 

कंठीं तुळशीमाळा नामाचे धारक । ते माझे तारक भवनदीचे ॥४॥ 
तयांचे चरणीं घालीन मी मिठी । चाड हे वैकुंठी नाहीं मज ॥५॥ 
अळसें दंभें भावे हरिचे नाम गाती । ते माझे सांगाती परलोकींचे ॥६॥ 
कायावाचामनें देइन क्षेम त्यासी । चाड जीवित्वासी नाहीं मज ॥७॥ 
हरिचें नाम मज म्हणविती कोणी । तया सुखा धणी धणी वरी ॥८॥ 
तुका ह्मणे तया उपकारें बांधलों। ह्मणऊनि आलों शरण संतां ॥९॥ 


लटिका तो प्रपंच एक हरि साचा । हरिविण आहाच सर्व इंद्रियें ॥१॥ 
लटिके तें मौन्य भ्रमार्चे स्वप्न । हरिविण ध्यान नश्वर आहे ॥ध्रु.॥ 
लटिकिया विपत्ति हरिविण करिती । हरि नाहीं चित्तीं तो शव जाणा ॥२॥ 
तुका ह्मणे हरि हें धरिसी निर्धारी । तरीं तूं झडकरी जासी वैकुंठा ॥३॥ 


सर्वस्वा मुकावें तेणें हरीसी जिंकावें । अर्थ प्राण जीवें देहत्याग ॥१॥ 
मोह ममता माया चाड नाहीं चिंता । विषयकंदुवेथा जाळूनियां ॥ध्रु.॥ 
लोकलज्जा दंभ आणि अहंकार | करूनि मत्सर देशधडी ॥२॥ 

शांति क्षमा दया सखिया विनउनी । मूळ चक्रपाणी धाडी त्यांसी ॥३॥ 
तुका ह्मणे याती अक्षरें अभिमान । सांडोनिया शरण रिघें संतां ॥४॥ 


एकांतांचे सुख देई मज देवा । आघात या जीवा चुकवूनि ॥१॥ 
ध्यानीं रूप वाचे नाम निरंतर । आपुला विसर पडों नेदीं ॥ध्रु.॥ 
मायबाळा भेटी सुखाची आवडी । तैशी मज गोडी देई देवा ॥२॥ 
कीर्ती ऐकोनियां जालों शरणांगत । दासाचें तूं हित करितोसी ॥३॥ 
तुका ह्मणे मी तों दीन पापराशी । घालावें पाठीशी मायबापा ॥४॥ 


लटठिके तें ज्ञान लटिकें ते ध्यान । जरि हरिकिर्तन प्रिय नाहीं ॥१॥ 
लटिकें चि दंभ घातला दुकान । चाळविलें जन पोटासाटीं ॥ध्रु.॥ 
लटिके चि केलें वेदपारायण । जरि नाहीं स्का£फ्दन प्रेम कथे ॥२॥ 
लटिके तें तप लटिका तो जप । अळस निद्रा झोप कथाकाळीं ॥३॥ 
नाम नावडे तो करील बाहेरी । नाहीं त्याची खरी चित्तशुध्दि ॥४॥ 
तुका ह्मणे ऐसीं गर्जती पुराणें । शिष्टांची वचने मागिला ही ॥५॥ 


भूतीं भगवद्वाव । मात्रासहित जीव । अद्वैत ठाव । निरंजन एकला ॥१॥ 

ऐसीं गर्जती पुराणें । वेदवाणी सकळ जन । संत गर्जतील तेणें । अनुभवें निर्भर ॥ध्रु.॥ 
माझें तुझें हा विकार । निरसतां एकंकार । न लगे कांहीं फार । विचार चि करणें ॥२॥ 
तुका ह्मणे दुर्जे । हें तों नाहीं सहर्जे । संकल्पाच्या कार्जे । आपें आप वाढलें ॥३॥ 


नेणें का£>फ्कों कान । नाहीं एकांतींचें ज्ञान ॥१॥ 
तुह्यी आइका हो संत । माझा सादर वृत्तांत ॥ध्रु.॥ 
नाहीं देखिला तो डोळां। देव दाखवू सकळां ॥२॥ 
चिंतनाच्या सुखें । तुका ह्मणे नेणें दुःखें ॥३॥ 


त्याग तरी ऐसा करा । अहंकारा दवडावें ॥१॥ 
मग जैसा तैसा राहें । काय पाहें उरलें तें ॥ध्रु.॥ 
अंतरींचें विषम गाढें । येऊं पुढें नेदावें ॥२॥ 
तुका ह्मणे शुध्द मन । समाधान पाहिजे॥३॥ 


मातेचिये चित्तीं । अवघी बाळकाची व्याप्ति ॥१॥ 
देह विसरे आपुला । जवळीं घेतां सीण गेला ॥ध्रु.॥ 
दावी प्रेमभातें। आणि अंगावरि चढतें ॥२॥ 

तुका संतापुढें । पायीं झोंबे लाडें कोडें॥३॥ 


कोणा पुण्या फळ आलें । आजि देखिलीं पाउलें॥१॥ 
ऐसें नेणें नारायणा । संतीं सांभाळिलें दीना ॥ध्रु.॥ 
कोण लाभकाळ। दीन आजि मंगळ ॥२॥ 

तुका ह्मणे जाला । लाभ सहज विठ्ठला॥३॥ 


मान इच्छी तो अपमान पावे । अमंगळ सवे अभाग्याची॥१॥ 
एकाचिये अंगीं दुजियाचा वास । आशा पुढें नाश सिध्द करी ॥ध्रु.॥ 
आधीं फळासी कोठे पावों शके । वासनेची भिकेवरी चाली ॥२॥ 
तुका ह्मणे राजहंस ढोरा नांव । काय तया घ्यावें अळंकाराचें ॥३॥ 


संसारापासूनि कैसें सोडविशी । न कळे हृषीकेशी काय जाणें । करितां न सरे अधिक वाट पाहीं । 
तृष्णा देशधडी केलों। भक्तिभजनभाव यांसी नाहीं ठाव । चरणीं तुझ्या अंतरलों। 

मागे पुढें रीग न पुरे चि पाहातां । अवघा अवघीं वेष्टिलों ॥१॥ 

आतां माझी लाज राखें नारायणा । हीन हीन लीन याचकाची । 

करितां न कळे कांहीं असतील गुण दोष । करीं होळी संचिताची॥ध्रु.॥ 

इंद्रियें द्वारें मन धांवे सैरें | नांगवे करितां चि कांहीं । हात पाय कान मुख लिंगस्थान । 
नेत्र घ्राणद्वारें पाहीं । जया जैसी सोय तया तैसें होय। क्षण एक स्थिर नाहीं । 

करिती ताडातोडी ऐसी यांची खोडी। न चले माझें यास कांहीं ॥२॥ 

शरीरसंबंधु पुत्र पत्नी बंधु| धन लोभ मायावंत । जन लोकपाळ मैत्र हे सकळ । 
सोडइ्रीं सज्जनें बहु्ते । नाना कर्म डाय करिती उपाय । बुडावया घातपातें । 

तुका ह्मणे हरी राखे भलत्या परी । आह्मी तुझीं शरणागतें ॥३॥ 


नाम घेतां उठाउठीं । होय संसारासी तुटी ॥१॥ 

ऐसा लाभ बांधा गांठी । विठ्ठलपायीं पडे मिठी ॥ध्रु.॥ 
नामापरतें साधन नाहीं । जें तूं करिशी आणिक कांहीं ॥२॥ 
हाकारोनि सांगे तुका । नाम घेतां राहों नका ॥३॥ 


प्राण समर्पिला आह्यी । आतां उशीर कां स्वामी॥१॥ 
माझें फेडावें उसणें । भार न मना या क्र््णें ॥ध्रु.॥ 
जाला कंठस्फोट। जवळी पातलों निकट ॥२॥ 

तुका ह्मणे सेवा । कैसी बरी वाटे देवा॥३॥ 


येणें मार्ग आले । त्यांचें निसंतान केलें ॥१॥ 
ऐसी अवघड वाट । कोणा सांगावा बोभाट ॥ध्रु.॥ 
नागविल्या थाटी । उरो नेदी च लंगोटी ॥२॥ 
तुका ह्मणे चोर । तो हा उभा कटिकर ॥३॥ 


तोंवरि तोंवरि जंबुक करि गर्जना | जंव त्या पंचानना देखिलें नाहीं ॥१॥ 
तोंवरि तोवरिं सिंधु करि गर्जना । जंव त्या अगस्तिब्राह्मणा देखिलें नाहीं ॥ध्रु.॥ 
तोंवरि तोंवरि वैराग्याच्या गोष्टी। जंव सुंदर वनिता दृष्टी पडिली नाहीं ॥२॥ 
तोंवरि तोंवरि शूरत्वाच्या गोष्टी । जंव परमाईचा पुत्र दृष्टी देखिला नाहीं ॥३॥ 
तोंवरि तोंवरि माळामुद्रांचीं भूषणें । जंव तुक्‍याचें दर्शन जालें नाहीं ॥४॥ 


तोंवरि तोंवरि शोभतील गारा | जंव नाहीं हिरा प्रकाशला ॥१॥ 
तोंवरि तोंवरि शोभतील दीपिका । नुगवता एका भास्करासी ॥२॥ 
तोंवरि तोंवरि सांगती संताचिया गोष्टी । जंव नाहीं भेटी तुक्‍यासवें ॥३॥ 


धरोनि दोन्ही रूपें पाळणें संहार । करी कोप रुद्र दयाळ विष्णु ॥१॥ 
जटाजूट एका मुगुट माथां शिरीं । कमळापति गौरीहर एक ॥ध्रु.॥ 
भस्मउध्दळण लक्ष्मीचा भोग । शंकर श्रीरंग उभयरूपीं ॥२॥ 
वैजयंती माळा वासुगीचा हार । लेणें अळंकार हरिहरा ॥३॥ 

कपाळ झोळी एका स्मशानींचा वास । एक जगन्निवास विश्वंभर ॥४॥ 
तुका ह्मणे मज उभयरूपीं एक । सारोनि संकल्प शरण आलों ॥५॥ 


उचिताचा भाग होतों राखोनियां । दिसती ते वांयां कष्ट गेले ॥१॥ 
वचनाची कांहीं राहे चि ना रुचि । खळाऐसें वाची कुची जालें ॥ध्रु.॥ 
विश्वासानें माझें बुडविलें घर । करविला धीर येथवरी ॥२॥ 

तुका ह्मणे शेकीं थार नाहीं बुड । कैसें तुह्लीं कोड पुरविलें ॥३॥ 


लांब लांब जटा काय वाढवूनि । पावडें घेऊनि क्रोधें चाले ॥१॥ 
खायाचा वोळसा शिव्या दे जनाला । ऐशा तापशाला बोध कैंचा ॥ध्रु.॥ 
सेवी भांग अफू तमाखू उदंड । परि तो अखंड भ्रांतीमाजी ॥२॥ 

तुका ह्मणे ऐसा सर्वस्वें बुडाला । त्यासी अंतरला पांडुरंग ॥३॥ 


अवघीं च तीर्थे घडलीं एकवेळा । चंद्रभागा डोळां देखिलिया ॥१॥ 
अवघीं च पापें गेलीं दिगांतरीं । वैकुंठ पंढरी देखिलिया ॥ध्रु.॥ 
अवघिया संतां एकवेळा भेटी । पुंडलीक दृष्टी देखिलिया ॥२॥ 

तुका ह्मणे जन्मा आल्याचे सार्थक । विठ्ठल चि एक देखिलिया ॥३॥ 


सदा सर्वकाळ अंतरीं कुटिल । तेणें गळां माळ घालूं नये ॥१॥ 
ज्यासी नाहीं दया क्षमा शांति । तेणें अंगीं विभूती लावूं नये ॥ध्रु.॥ 
जयासी न कळे भक्तीचें महिमान । तेणें ब्रह्मज्ञान बोलों नये ॥२॥ 
ज्याचें मन नाहीं लागलें हातासी । तेणें प्रपंचासी टाकुं नये ॥३॥ 
तुका ह्मणे ज्यासी नाहीं हरिभक्ति । तेणें भगवें हातीं धरूं नये ॥४॥ 


आह्यी असों निश्चिंतीनें । एक्या गुणें तुमचिया॥१॥ 
दुराचारी तरले नामें । घेतां प्रेम ह्मणोनि ॥ध्रु.॥ 

नाहीं तुह्या धांव घेता। कृपावंता आळस ॥२॥ 

तुका ह्मणे विसरूं कांहीं । तुज वो आई विठ्ठले ॥३॥ 


अनुभवें वदे वाणी । अंतर ध्यानीं आपुलें ॥१॥ 
कैंची चिका दुधचवी । जरी दावी पांढरें ॥ध्रु.॥ 
जातीऐसा दावी रंग। बहु जग या नावें ॥२॥ 

तुका ह्मणे खद्योत ते । ढुंगाभोंवतें आपुलिया ॥३॥ 


परपीडक तो आह्यां दावेदार | विश्वीं विश्वंभर ह्मणऊनि॥१॥ 

दंडूं त्यागूं बळें नावलोकुं डोळा । राखूं तो चांडाळा ऐसा दुरि ॥ध्रु.॥ 
अनाचार कांहीं न साहे अवगुणें । बहु होय मन कासावीस ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझी एकविध सेवा । विमुख ते देवा वाळी चित्ते ॥३॥ 


कांहीं न मागे कोणांसी । तो चि आवडे देवासी॥१॥ 
देव तयासी ह्यणावें । त्याचे चरणीं लीन व्हावें ॥ध्रु.॥ 
भूतदया ज्याचे मनीं । त्याचे घरीं चक्रपाणी ॥२॥ 
नाहीं नाहीं त्यासमान । तुका ह्मणे मी जमान ॥३॥ 


नाम उच्चारितां कंटीं । पुढें उभा जगजेठी ॥१॥ 

ऐसें धरोनियां ध्यान । मनें करावें चिंतन ॥ध्रु.॥ 
ब्रह्मादिकांच्या ध्याना नये । तो हा कीर्तनाचे सोये ॥२॥ 
तुका ह्मणे सार घ्यावें । मनें हरिरूप पाहावें ॥३॥ 


आडलिया जना होसी सहाकारी । अंधळियाकरीं काठी तूं चि ॥१॥ 


आडिले गांजिले पीडिले संसारीं । त्यांचा तूं कैवारी नारायणा ॥ध्रु.॥ 
प्रल्हाद महासंकटीं रक्षिला । तुह्ली अपंगिला नानापरी ॥२॥ 

आपुलें चि अंग तुह्मी वोडविलें । त्याचें निवारलें महा दुःख ॥३॥ 
तुका ह्मणे तुझे कृपे पार नाहीं । माझे विठाबाई जननीये ॥४॥ 


तपासी तें मन करूं पाहे घात । धरोनि सांगात इंद्रियांचा ॥१॥ 
ह्मणोनि कीर्तन आवडलें मज । सांडोनियां लाज हें चि करी ॥ध्रु.॥ 
पाहातां आगमनिगमाचे ठाव । तेथें नाहीं भाव एकविध ॥२॥ 

तुका ह्मणे येथें नाहीं वो विकार । नाम एक सार विठोबाचें ॥३॥ 


गुरुशिष्यपण । हें तों अधमलक्षण ॥१॥ 

भूतीं नारायण खरा । आप तैसा चि दुसरा ॥ध्रु.॥ 
न कळतां दोरी साप। राहूं नेंदावा तो कांप ॥२॥ 
तुका ह्मणे गुणदोषी । ऐसें न पडावें सोसीं ॥३॥ 


अंगीकार ज्याचा केला नारायणें । निंद्य तें हि तेणें वंद्य केलें ॥१॥ 
अजामेळ भिल्ली तारीली कुंटणी । प्रत्यक्ष पुराणीं वंद्य केली ॥ध्रु.॥ 
ब्रह्महत्याराशी पातके अपार । वाल्मीक किंकर वंद्य केला ॥२॥ 
तुका ह्मणे येथें भजन प्रमाण । काय थोरपण जाळावें तें ॥३॥ 


धनवंता घरीं । करी धन चि चाकरी ॥१॥ 

होय बैसल्या व्यापार । न लगे सांडावें चि घर ॥ध्रु.॥ 
रानीं वनीं दीपीं । असतीं तीं होतीं सोपीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे मोल । देतां कांहीं नव्हे खोल ॥३॥ 


हा गे माझा अनुभव । भक्तिभाव भाग्याचा ॥१॥ 
केला त्र्णी नारायण । नव्हे क्षण वेगळा ॥ध्रु.॥ 
घालोनियां भार माथा। अवघी चिंता वारली ॥२॥ 
तुका ह्मणे वचन साटीं । नाम कंठीं धरोनि ॥३॥ 


देव आहे सुकाळ देशीं । अभाग्यासी दुर्मिक्षा ॥१॥ 
नेणती हा करूं सांटा | भरले फांटा आडरानें ॥ध्रु.॥ 


वसवूनि असे घर । माग दूर घातला ॥२॥ 
तुका ह्मणे मन मुरे । मग जें उरेतें चि तूं ॥३॥ 


खुंटोनियां दोरी आपणियांपाशीं । वावडी आकाशीं मोकलिली ॥१॥ 
आपुलिया आहे मालासी जतन । गाहाणाचे क्र्ण बुडों नेणें ॥ध्रु.॥ 
बीज नेलें तेथें येईल अंकुर । जतन तें सार करा याची ॥२॥ 

तुका ह्मणे माझी निश्चिंतीची सेवा | वेगळें नाहीं देवा उरो दिलें ॥३॥ 


शाहाणपणें वेद मुका । गोपिका त्या ताकटी ॥१॥ 
कैसें येथें कैसें तेथें । शहाणे ते जाणती ॥ध्रु.॥ 
यज्ञमुखें खोडी काढी । कोण गोडी बोरांची ॥२॥ 
तुका ह्मणे भावाविण । अवघा सीण केला होय ॥३॥ 


मजुराचें पोट भरे । दाता उरे संचला ॥१॥ 

या रे या रे हातोहातीं । काय माती सारावी ॥ध्रु.॥ 
रोजकीर्दी होतां झाडा । रोकडा चि पर्वत ॥२॥ 
तुका ह्मणे खोल पाया । वेचों काया क्लेशेसीं ॥३॥ 


स्मशानीं आह्यां न्याहालीचें सुख । या नांवें कौतुक तुमची कृपा ॥१॥ 
नाहीं तरीं वांयां अवघें निर्फळ । शब्द ते पोकळ बडबड ॥ध्रु.॥ 

झाडें झुडें जीव सोइरे पाषाण | होती तई दान तुह्यीं केलें ॥२॥ 

तुका ह्मणे आतां पाहे अनुभव । घेऊनि हातीं जीव पांडुरंगा ॥३॥ 


आमची जोडी ते देवाचे चरण । करावें चिंतन विठोबाचें ॥१॥ 

लागेल तरीं कोणी घ्यावें धणीवरी । आमुपचि परी आवडीच्या ॥ध्रु.॥ 
उभारिला कर प्रसिध्द या जग । करूं केला त्याग मागें पुढें ॥२॥ 
तुका ह्मणे होय दरिद्र विच्छिन्न । ऐसे देऊं दान एकवेळे ॥३॥ 


दधिमाझी लोणी जाणती सकळ । तें काढी निराळे जाणे मथन ॥१॥ 
अग्नि काष्ठामाजी ऐसें जाणे जन । मथिलियाविण कैसा जाळी ॥ध्रु.॥ 
तुका ह्मणे मुख मळीण दर्पणीं । उजळिल्यावांचूनि कैसें भासे ॥२॥ 


नको नको मना गुंतूं मायाजाळीं । काळ आला जवळी ग्रासावया ॥१॥ 
काळाची हे उडी पडेल बा जेव्हां । सोडविना तेव्हां मायबाप ॥ध्रु.॥ 
सोडवीना राजा देशींचा चौधरी । आणीक सोडइरीं भलीं भलीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुला सोडवीना कोणी । एका चक्रपाणी वांचूनियां ॥३॥ 


पुढें जेणें लाभ घडे । तें चि वेडे नाशिती ॥१॥ 
येवढी कोठें नागवण । अंधारुण विष घ्यावें ॥ध्रु.॥ 
होणारासी मिळे बुध्दि । नेदी शुध्दी धरूं तें ॥२॥ 
तुका ह्मणे जना सोंग । दावी रंग आणीक ॥३॥ 


ऐका गा ए अवघे जन । शुध्द मन तें हित ॥१॥ 
अवघा काळ नव्हे जरी । समयावरी जाणावें ॥ध्रु.॥ 
नाहीं कोणी सवें येता । संचिता या वेगळा ॥२॥ 
बरवा अवकाश आहे । करा साहे इंद्रियें ॥३॥ 
कर्मभूमीऐसा ठाव । वेवसाव जाणावा ॥४॥ 

तुका ह्मणे उत्तम जोडी । जाती घडी नरदेह ॥५॥ 


संतसेवेसि अंग चोरी । दृष्टी न पडो तयावरी ॥१॥ 
ऐसियासी व्याली रांड । जळो जळो तिचें तोंड ॥ध्रु.॥ 
संतचरणीं ठेवितां भाव । आपेंआप भेटे देव ॥२॥ 
तुका ह्मणे संतसेवा । माझ्या पूर्वजांचा ठेवा ॥३॥ 


गेले पळाले दिवस रोज । काय ह्मणतोसि माझें माझे ॥१॥ 
सळे धरोनि बैसला काळ । फाकों नेदी घटिका पळ॥ध्रु.॥ 
कां रे अद्यापि न कळे । केश फिरले कान डोळे ॥२॥ 

हित कळोनि असतां हातीं । तोंडीं पाडोनि घेसी माती ॥३॥ 
तुज ठाउकें मी जाणार । पाया शोधोनि बांधिसी घर ॥४॥ 
तुका ह्मणे वेगें । पंढरिराया शरण रिघें ॥५॥ 


आतां माझ्या मायबापा । तूं या पापा प्रायश्चित्त ॥१॥ 
फजित हे केले खळ । तो विटाळ निवारीं ॥ध्रु.॥ 
प्रेम आतां पाजीं रस । करीं वास अंतरीं ॥२॥ 


तुका ह्मणे पांडुरंगा । जिवलगा माझिया ॥३॥ 


कां रे न पवसी धांवण्या । अंगराख्या नारायणा॥१॥ 
अंगीं असोनियां बळ । होसी खटयाळ नाठयाळ ॥ध्रु.॥ 
आह्यां नरकासी जातां । काय येइल तुझ्या हातां ॥२॥ 
तुका ह्मणे कान्हा। क्रियानष्टा नारायणा ॥३॥ 


माझे पाय तुझी डोई । ऐसें करिं गा भाक देई ॥१॥ 
पाहतां तंव उफराटें । घडे तई भाग्य मोठें ॥ध्रु.॥ 

बहु साधन मोलाच। यासी जोडा दुजें कैर्चे ॥२॥ 
नका अनमानूं विठ्ठला | तुका ह्मणे धडा जाला ॥३॥ 


पवित्र तें अन्न । हरिचिंतनीं भोजन ॥१॥ 

येर वेठया पोट भरी । चाम मसकाचे परी ॥पध्रु.॥ 
जेऊनि तो धाला । हरिचिंतनीं केला काला ॥२॥ 
तुका ह्मणे चवी आलें । जें कां मिश्रित विठ्ठलें॥३॥ 


चरणाचा महिमा । हा तो तुझ्या पुरुषोत्तमा ॥१॥ 
अंध पारखी माणिकें । बोलविशी स्पष्ट मुकें ॥ध्रु.॥ 
काय नाहीं सत्ता। हातीं तुझ्या पंढरीनाथा ॥२॥ 
तुका ह्मणे मूढा । मज चेष्टविलें जडा ॥३॥ 


बळिवंत कर्म । करी आपुला तो धर्म ॥१॥ 

पुढें घालुनियां सत्ता । न्यावे पतना पतिता ॥ध्रु.॥ 
आचरणें खोटीं । केलीं सलताती पोटीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा । नाहीं भजन केली सेवा ॥३॥ 


कै वाहावें जीवन । कैं पलंगीं शयन ॥१॥ 

जैसी जैसी वेळ पडे । तैसें तैसें होणें घडे ॥ध्रु.॥ 
कै भौज्य नानापरी । कैं कोरडया भाकरी ॥२॥ 
कै बसावें वहनीं । कै पायीं अन्हवाणी ॥३॥ 

कै उत्तम प्रावर्णे । कैं वसनें तीं जीर्ण ॥४॥ 


कै सकळ संपत्ती । कैं भोगणें विपत्ती ॥५॥ 
कैं सज्जनाशीं संग । कै दुर्जनाशीं योग ॥६॥ 
तुका ह्मणे जाण । सुख दुःख तें समान ॥७॥ 


उंचनिंच नेणे कांहीं भगवंत । तिष्ठे भाव भक्त देखोनियां ॥१॥ 
दासीपुत्र कण्या विदुराच्या भक्षी । दैत्या घरीं रक्षी प्रल्हादासी ॥ध्रु.॥ 
चर्म रंगू लागे रोहिदासा संगीं । कबिराचे मागीं विणी शेले ॥२॥ 
सजनकसाया विकुं लागे मास । मळा सांवत्यास खुरपूं लागे ॥३॥ 
नरहरिसोनारा घडों का£५फ्कुं लागे । चोख्यामेळया संगें ढोरे ओढी ॥४॥ 
नामयाची जनी सवें वेची शेणी । धर्मा घरीं पाणी वाहे झाडी ॥५॥ 
नाम्यासवें जेवी नव्हे संकोचित । ज्ञानियाची भिंत अंगीं ओढी ॥६॥ 
अर्जुनाची घोडीं हाकी हा सारथी । भक्षी पोहे प्रीती सुदाम्याची ॥७॥ 
गौळियांचे घरीं गाई अंगें वळी । द्वारपाळ बळीद्वारीं जाला ॥८॥ 
यंकोबाचें कण फेडी हृषीकेशी । आंबक्रषीचे सोशी गर्भवास ॥९॥ 
मिराबाई साटीं घेतो विषप्याला । दामाजीचा जाला पाडेवार ॥१ 0॥ 
घडी माती वाहे गोऱ्या कुंभाराची। हुंडी महत्याची अंगे भरी ॥॥ 
पुंडलिकासाटीं अझूनि तिष्ठत । तुका ह्मणे मात धन्य याची ॥॥ 


भेटीलागीं जीवा लागलीसे आस । पाहे रात्रीं दिवस वाट तुझी ॥१॥ 
पूर्णिमेचा चंद्र चकोराचें जीवन । तैसें माझें मन वाट पाहे ॥ध्रु.॥ 
दिवाळीच्या मुळा लेंकी आसावली । पाहतसे वाटुली पंढरीची ॥२॥ 
भुकेलिया बाळ अति शोक करी । वाट पाहे परि माउलीची ॥३॥ 
तुका ह्मणे मज लागलीसे भूक । धांवूनि श्रीमुख दावीं देवा ॥४॥ 


आले संत पाय ठेविती मस्तकीं । येहीं उभयलोकीं सरता केलों ॥१॥ 
वंदीन पाउलें लोळेन चरणीं । आजि इच्छाधणी फिटईल ॥ध्रु.॥ 
अवघीं पूर्व पुण्यें जालीं सानुकूळ । अवघें चि मंगळ संतभेटी ॥२॥ 
तुका ह्मणे कृतकृत्य जालों देवा । नेणें परि सेवा डोळां देखें ॥३॥ 


करीं धंदा परि आवडती पाय । प्रीती सांगों काय नेणां देवा ॥१॥ 
रूप डोळां देखें सदा सर्वकाळ । संपादितों आळ प्रपंचाचा ॥ध्रु.॥ 
नेमून ठेविली कारया कारणीं । आमुचिये वाणी गुण वदे ॥२॥ 
मनासीं उत्कंठा दर्शनाचा हेवा । नाहीं लोभ जीवा धन धान्य ॥३॥ 


उसंतितों पंथ वेठीचिया परी । जीवनसूत्र दोरीपाशीं ओढ ॥४॥ 
तुका ह्मणे ऐसें करितों निर्वाण | जीव तुह्या भिन्न नाहीं माझा ॥५॥ 


कां रे माझीं पोरें ह्मणसील ढोरें । मायबाप खरें काय एक ॥१॥ 

कां रे गेलें ह्ृणोनि करिसी तळमळ । मिथ्याचि कोल्हाळ मेलियाचा ॥ध्रु.॥ 
कां रे माझें माझे ह्मणसील गोत । नो संडविती दूत यमा हातीं ॥२॥ 

कां रे मी बळिया ह्मणविसी ऐसा । सरणापाशीं कैसा उचलविसी ॥३॥ 
तुका ह्मणे न धरीं भरवसा कांहीं । वेगीं शरण जाई पांडुरंगा ॥ ॥ 


अगा करुणाकरा करितसें धांवा | या मज सोडवा लवकरि ॥१॥ 
ऐकोनियां माझीं करुणेचीं वचने । व्हावें नारायणें उतावीळ ॥ध्रु.॥ 
मागे पुढें अवघा दिसे रिता ठाव । ठेवूनि पायीं भाव वाट पाहें ॥२॥ 
उशीर तो आतां न पाहिजे केला । अहो जी विठ्ठला मायबापा ॥३॥ 
उरलें तें एक हें चि मज आतां । अवघें विचारितां शून्य जालें ॥४॥ 
तुका ह्मणे आतां करीं कृपादान । पाउलें समान दावीं डोळां ॥५॥ 


नमनीं ते ज्ञानी न मनीं ते पंडित । ऐसे परीचे एकएका भावें ॥१॥ 
धातू पोसोनियां आणिकां उपदेश । अंतरीं तो लेश प्रेम नाहीं ॥ध्रु.॥ 

न मनीं ते योगी न मनीं ते हरिदास । दर्शनें बहुवस बहुतां परीचीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे तयां नमन बाहयात्कारी । आवडती परी चित्तशुध्दीचे ॥३॥ 


कासिया पाषाण पूजिती पितळ । अष्ट धातु खळ भावें विण ॥१॥ 
भाव चि कारण भाव चि कारण । मोक्षाचे साधन बोलियेलें ॥ध्रु.॥ 
काय करिल जपमाळा कंठमाळा । करिशी वेळोवेळां विषयजप ॥२॥ 
काय करिशील पंडित हे वाणी । अक्षराभिमानी थोर होय ॥३॥ 
काय करिशील कुशल गायन । अंतरीं मळीण कुबुध्दि ते ॥४॥ 

तुका ह्मणे भाव नाहीं करी सेवा । तेणें काय देवा योग्य होशी ॥५॥ 


अंतरींचें गोड । राहे आवडीचें कोड ॥१॥ 
संघष्टणें येती अंगा । गुणदोष मनभंगा ॥ध्रु.॥ 
उचिताच्या कळा । नाहीं कळती सकळा ॥२॥ 
तुका ह्मणे अभावना | भावीं मूळ तें पतना॥३॥ 


शिळा जया देव । तैसा फळे त्याचा भाव ॥१॥ 

होय जतन तें गोड । अंतरा येती नाड ॥ध्रु.॥ 

देव जोडे भावें । इच्छेचें तें प्रेम घ्यावे ॥२॥ 

तुका ह्मणे मोड दावी । तैशीं फळे आलीं व्हावीं ॥३॥ 


कासया जी ऐसा माझे माथां ठेवा । भार तुह्ली देवा संतजन ॥१॥ 
विचित्र विंदानी नानाकळा खेळ । नाचवी पुतळे नारायण ॥ध्रु.॥ 
काय वानरांची अंगींची ते शक्ति । उदका तरती वरी शिळा ॥२॥ 
तुका ह्मणे करी निमित्य चि आड । चेष्टवूनि जड दावी पुढें ॥३॥ 


पायां पडावें हें माझें भांडवल । सरती हे बोल कोठें पायीं ॥१॥ 
तरि हे सलगी कवतुक केलें । लडिवाळ धाकुलें असें बाळ ॥ध्रु.॥ 
काय उणें तुह्यां संताचिये घरीं । विदित या परी सकळ ही ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझें उचित हे सेवा । नये करूं ठेवाठेवी कांहीं॥३॥ 


वदवावी वाणी माझी कृपावंता । वागपुष्प संतां समर्पीशी ॥१॥ 
सर्वसंकटाचा तुह्मां परिहार । घालावा म्यां भार पांडुरंगा ॥ध्रु.॥ 
एकसरे चिंता ठेवूनियां पायीं । जालों उतराई होतों तेणें ॥२॥ 
तुका ह्मणे येथें जालें अवसान । काया वाचा मन वेचूनियां ॥३॥ 


नमावे पाय हें माझें उचित । आशीवर्दि हित तुमचिया॥१॥ 

कृपेचा वोरस न समाये पोटीं । ह्मणोनि उफराटीं वचनें हीं ॥ध्रु.॥ 
तुमची उष्टावळी हें माझें भोजन । झाडावें अंगण केरपुंजे ॥२॥ 
परि ऐसें पुण्य नाहीं माझें गांठीं । जेणें पडे मिठी पायांसवें ॥३॥ 
तुका ह्मणे राहे आठवण चित्तीं । ऐशी कृपा संतीं केली तुह्मीं ॥४॥ 


काय नाहीं माता गौरवीत बाळा । काय नाहीं लळा पाळीत ते ॥१॥ 
काय नाहीं त्याची करीत ते सेवा । काय नाहीं जीवा गोमटें तें ॥ध्रु.॥ 
अमंगळपणें कांटाळा न धरी । उचलोनि करीं कंठीं लावी ॥२॥ 
लेववी आपुले अंगें अळंकार । संतोषाये फार देखोनियां ॥३॥ 

तुका ह्मणे स्तुति योग्य नाहीं परी । तुह्या लाज थोरी अंकिताची ॥४॥ 


माझिया मीपणावर पडों पाषाण । जळो हें भूषण नाम माझें । 
पापा नाहीं पार दुःखाचे डोंगर । जालों ये भूमीसी ओझें ॥१॥ 
काय विटंबना सांगों किती । पाषाण फुटती ऐसें दुःख । 

नर नारी सकळ उत्तम चांडाळ । न पाहाती माझें मुख ॥ध्रु.॥ 
काया वाचा मर्ने अघटित करणें चर्मचक्षु हात पाय । 

निंदा द्वेष घात विश्वासीं व्यभिचार । आणीक सांगो किती काय ॥२॥ 
लक्ष्मीमदें मातें घडले महा दोष । पत्नी दोनी भेदभेद | 

पितृवचन घडली अवज्ञा अविचार।| कुटिल कचर वादी निंद्य ॥३॥ 
आणीक किती सांगो ते अवगुण । न वळे जिव्हा कांपे मन । 
भुतदया उपकार नाहीं शब्दा धीर । विषयीं लंपट हीन ॥४॥ 

संत महानुभाव ऐका हें उत्तरें अवगुण अविचारें वृध्दि पापा । 
तुका ह्मणे सरतें करा पांडुरंगी । शरण आलों मायबापा ॥५॥ 


फिराविलीं दोनी । कन्या आणि चक्रपाणी ॥१॥ 
जाला आनंदें आनंद । अवतरले गोविंद ॥ध्रु.॥ 
तुटलीं बंधने । वसुदेवदेवकीचीं दर्शनें ॥२॥ 
गोकुळासी आलें । ब्रह्म अव्यक्त चांगलें ॥३॥ 
नंद दसवंती । धन्य देखिले श्रीपती ॥४॥ 
निशीं जन्मकाळ । आले अष्टमी गोपाळ ॥५॥ 
आनंदली मही । भार गेला सकळ ही ॥६॥ 
तुका ह्मणे कंसा । आट भोविला वळसा ॥७॥ 


सोडियेल्या गांठी । दरुषणें कृष्णभेटी ॥१॥ 
करिती नारी अक्षवाणें । जीवभाव देती दानें ॥ध्रु.॥ 
उपजल्या काळे । रूपें मोहीलीं सकळें ॥२॥ 
तुका तेथें वारी एकी आडोनि दुसरी ॥३॥ 


मुख डोळां पाहे | तैशी च ते उभी राहे ॥१॥ 
केल्याविण नव्हे हातीं । धरोनि आरती परती ॥पध्रु.॥ 
न धरिती मनीं। कांहीं संकोच दाटणी ॥२॥ 

तुका ह्मणें देवें । ओस केल्या देहभावें ॥३॥ 


गोकुळीच्या सुखा । अंतपार नाहीं लेखा ॥१॥ 
बाळकृष्ण नंदा घरीं । आनंदल्या नरनारी ॥ध्रु.॥ 
गुढिया तोरणें । करिती कथा गाती गाणें ॥२॥ 
तुका ह्मणे छंदें । येणें वेधिलीं गोविंदें ॥३॥ 


विटंबिलें भट । दिला पाठीवरी पाट ॥१॥ 
खोटें जाणोनि अंतर | न साहे चि विश्वंभर ॥ध्रु.॥ 
तें चि करी दान । जैसें आइके वचन ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवें । पूतना शोषियेली जीवें॥३॥ ॥५॥ 


प्रेम देवाचें देणें | देहभाव जाय जेणें । न धरावी मनें। शुध्दी देशकाळाची ॥१॥ 

मुक्त लज्जाविरहित । भाग्यवंत हरिभक्त। जाले वोसंडत | नामकीर्तिपवाडे ॥ध्रु.॥ 

जोडी जाली अविनाश । जन्मोनि जाले हरिसे दास । त्यांस नव्हे गर्भवास । परब्रह्मी सौरस ॥२॥ 
हे चि वाहाती संकल्प । पुण्यप्रसंगाचे जप । तुका ह्मणे पाप । गांवीं नाहीं हरिजना ॥३॥ 


तो चि लटिक्‍्यामाजी भला । ह्मणे देव म्यां देखिला॥१॥ 
ऐशियाच्या उपदेशें । भवबंधन कैसें नासे । 

बुडवी आपणासरिसे । अभिमानें आणिकांस ॥ध्रु.॥ 
आणिक नाहीं जोडा । देव ह्मणवितां या मूढा ॥२॥ 
आणिकांचे न मनी साचें । तुका ह्यणे या श्रेष्ठांचें ॥३॥ 


होईल जाला अंगें देव जो आपण । तयासी हे जन अवघे देव ॥१॥ 
येरांनीं सांगावी रेमट काहाणी । चित्ता रंजवणी करावया ॥ध्रु.॥ 
धाला आणिकांची नेणे तान भूक । सुखें पाहें सुख आपुलिया ॥२॥ 
तुका ह्मणे येथें पाहिजे अनुभव । शब्दाचें गौरव कामा नये ॥३॥ 


कां न वजावें बैसोनि कथे । ऐसें ऐका हो श्रोते । पांडुरंग तेथें । उभा असे तिष्ठत ॥१॥ 
ह्मणऊनि करी धीर । लक्ष लावूनि सादर | भवसिंधुपार । असेल ज्या तरणें ॥ध्रु.॥ 
कथे कांहीं अणुमात्र। नो बोलावें हा वृत्तांत | देवभक्तां चित्त । समरसीं खंडणा ॥२॥ 

कां वैष्णवा पूजावें । ऐका घेईल जो भावें । चरणरजा शिवें । वोडविला मस्तक ॥३॥ 
ऐसें जाणा हे निभ्रांत । देव वैष्णवांचा अंकित । अलिप्त अतीत । परमित त्यासाठीं ॥४॥ 
घालोनि लोळणा। तुका आला लोटांगणीं । वंदी पायवणीं । संतचरणींचें माथां ॥५॥ 


अनुभवें आलें अंगा | तें या जगा देतसें ॥१॥ 
नव्हती हाततुके बोल । मूळ ओल अंतरिंची ॥ध्रु.॥ 
उतरूनि दिलें कशीं । शुध्दरसीं सरे तें ॥२॥ 
तुका ह्मणे दुसरें नाहीं । ऐसी ग्वाही गुजरली ॥३॥ 


साधकाची दशा उदास असावी । उपाधि नसावी अंतर्बाही ॥१॥ 
लोलुपता काय निद्रेतें जिणावें । भोजन करावें परमित ॥ध्रु.॥ 
एकांती: लोकांतीं स्त्रियांशी वचन | प्राण गेल्या जाण बोलों नये ॥२॥ 
संग सज्जनाचा उच्चार नामाचा । घोष कीर्तनाचा अहर्निशीं ॥३॥ 
तुका ह्मणे ऐसा साधनीं जो राहे । तो चि ज्ञान लाहे गुरुकृपा ॥४॥ 


अंतरींची ज्योती प्रकाशली दीप्ति । मुळींची जे होती आच्छादिली ॥१॥ 
तेथींचा आनंद ब्रह्मांडी न माये । उपमेशीं काये देऊं सुखा ॥ध्रु.॥ 
भावाचे मथिलें निर्गुण संचले । तें हें उभें केलें विटेवरी ॥२॥ 

तुरा ह्मणे आह्यां ब्रह्मांड पंढरी । प्रेमाची जे थोरी सांठवण ॥३॥ 


कासया गा मज घातलें संसारीं । चित्त पायांवरी नाहीं तुझ्या ॥१॥ 
कासया गा मज घातलें या जन्मा । नाहीं तुझा प्रेमा नित्य नवा ॥ध्रु.॥ 
नामाविण माझी वाचा अमंगळ । ऐसा कां चांडाळ निर्मियेलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझी जळो जळो काया । विठ्ठला सखया वांचूनियां ॥३॥ 


प्रारब्धें चि जोडे धन । प्रारब्थें चि वाडे मान ॥१॥ 
सोस करिसी वांयां । भज मना पंढरीराया ॥ध्रु.॥ 
प्रारब्धें चि होय सुख। प्रारब्धें चि पावे दुःख ॥२॥ 
प्रारब्थें चि भरे पोट । तुका करीना बोभाट ॥३॥ 


हीन माझी याति । वरी स्तुती केली संतीं ॥१॥ 
अंगीं वसूं पाहे गर्व । माझें हरावया सर्व ॥ध्रु.॥ 

मी एक जाणता । ऐसें वाटतसे चित्ता ॥२॥ 

राख राख गेलों वांयां । तुका ह्मणे पंढरीराया ॥३॥ 


तपाचे सायास । न लगे घेणें वनवास ॥१॥ 

ऐसें कळलें आह्यां एक । जालों नामाचे धारक ॥ध्रु.॥ 
जाळीं महाकर्मे । दावीं निजसुख धर्मे ॥२॥ 

तुका ह्मणे येणें । कळिकाळ तें ठेंगणें॥३॥ 


माता कापी गळा । तेथें कोण राखी बाळा ॥१॥ 

हें कां नेणां नारायणा । मज चाळवितां दिना ॥ध्रु.॥ 
नागवी धावणें । तेथें साहय व्हावें कोणें ॥२॥ 
राजा सर्व हरी । तेथें दुजा कोण वारी ॥३॥ 

तुझ्या केल्याविण । नव्हे स्थिर वश जन ॥४॥ 
तुका ह्मणे हरी। सूत्र तुह्या हातीं दोरी॥५॥ 


गाऊं नेणें परी मी कांहीं गाईन । शरण जाईन पांडुरंगा ॥१॥ 
ब्रह्मांडनायक मी त्याचा अंकित । काय यमदूत करिती काळ ॥ध्रु.॥ 
वश्या ज्याच्या नामें तारिली गणिका । अजामेळासारिखा पापरासीं ॥२॥ 
चरणींच्या रजें अहिल्या तारिली। रूपवंत केली कुबजा क्षणें ॥३॥ 
पृथिवी तारिली पाताळासी जातां। तुका ह्मणे आतां आह्यी किती ॥४॥ 


गाजराची पुंगी । तैसे नवे जाले जोगी ॥१॥ 
काय करोनि पठन । केली अहंता जतन ॥ध्रु.॥ 
अल्प असे ज्ञान | अंगीं ताठा अभिमान ॥२॥ 
तुका ह्मणे लंड । त्याचें हाणोनि फोडा तोंड॥३॥ 


परद्रव्य परनारी । अभिळासूनि नाक धरी ॥१॥ 
जळो तयाचा आचार । व्यर्थ भार वाहे खर ॥ध्रु.॥ 
सोहोळयाची स्थिती । क्रोधें विटाळला चित्तीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे सोंग । दावी बाहेरील रंग ॥३॥ 


टिळा टोपी उंच दावी । जगीं मी एक गोसावी ॥१॥ 
अवघा वरपंग सारा । पोटीं विषयांचा थारा ॥ध्रु.॥ 

मुद्रा लावितां कोरोनि । मान व्हावयासी जनीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे ऐसे किती । नरका गेले पुढें जाती ॥३॥ 


ऐसे संत जाले कळीं । तोंडीं तमाखूची नळी ॥१॥ 
स्नानसंध्या बुडविली । पुढें भांग वोडवली ॥ध्रु.॥ 
भांगभुर्का हें साधन। पची पडे मद्यपान ॥२॥ 

तुका ह्मणे अवघें सोंग । तेथें कैचा पांडुरंग ॥३॥ 


जातीची शिंदळी । तिला कोण वंशावळी ॥१॥ 

आपघर ना बापघर । चित्तीं मनीं व्यभिचार ॥ध्रु.॥ 

सेजे असोनियां धणी । परद्वार मना आणी ॥२॥ 

तुका ह्मणे असील जाती । जातीसाठीं खाती माती ॥३॥ 


अंधळयाची काठी । हिरोनियां कडा लोटी ॥१॥ 

हें कां देखण्या उचित । लाभ किंवा कांहीं हित ॥ध्रु.॥ 
साकर ह्मणोनि माती । चाळवूनि द्यावी हातीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे वाटे । देवा पसरावे सराटे ॥३॥ 


प्रीतिचिया बोला नाहीं पेसपाड । भलतसें गोड करूनि घेई ॥१॥ 
तैसें विठ्ठलराया तुज मज आहे । आवडीनें गायें नाम तुझे ॥ध्रु.॥ 
वेडे वांकडे बाळकाचे बोल । करिती नवल मायबाप ॥२॥ 

तुका ह्मणे तुज येवो माझी दया । जीवींच्या सखया जिवलगा ॥३॥ 


माझे मज कळों येती अवगुण । काय करूं मन अनावर ॥१॥ 
आतां आड उभा राहें नारायणा । दयासिंधुपणा साच करीं ॥ध्रु.॥ 
वाचा वदे परी करणें कठीण । इंद्रियां अधीन जालों देवा ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुझा जैसा तैसा दास । न धरीं उदास मायबापा ॥३॥ 


वर्णावी ते थोरी एका विठ्ठलाची । कीर्ती मानवाची सांगों नये ॥१॥ 
उदंड चि जाले जन्मोनियां मेले । होऊनियां गेले राव रंक ॥ध्रु.॥ 

त्यांचे नाम कोणी नेघे चराचरीं । साही वेद चारी वर्णिताती ॥२॥ 
अक्षय अढळ चळेना ढळेना । तया नारायणा ध्यात जावें ॥३॥ 

तुका ह्मणे तुझी विठ्ठल चित्तीं ध्यातां । जन्ममरण व्यथा दूर होती ॥४॥ 


नको देऊं देवा पोटीं हें संतान । मायाजाळें जाण नाठवसी ॥१॥ 
नको देऊं देवा द्रव्य आणि भाग्य । तो एक उद्वेग होय जीवा ॥२॥ 
तुका ह्मणे करीं फकिराचे परी । रात्रदिवस हरि येइल घरा ॥३॥ 


जोडोनियां धन उत्तम वेव्हारें । उदास विचारें वेच करी ॥१॥ 
उत्तम चि गती तो एक पावेल । उत्तम भोगील जीव खाणी ॥ध्रु.॥ 
परउपकारी नेणें परनिंदा । परस्त्रिया सदा बहिणी माया ॥२॥ 
भूतदया गाईपशूचें पालन । तान्हेल्या जीवन वनामाजी॥३॥ 
शांतिरूपें नव्हे कोणाचा वाईट । वाढवी महत्त्व वडिलांचें ॥४॥ 
तुका ह्मणे हें चि आश्रमाचें फळ । परमपद बळ वैराग्याचें ॥५॥ 


हरि ह्मणतां गति पातकें नासती । कळिकाळ कांपती हरि ह्मणतां ॥१॥ 
हरि ह्मणतां भुक्ति हरि ह्मणतां मुक्ति । चुके यातायाती हरि ह्मणतां ॥ध्रु.॥ 
तपें अनुष्ठाने न लगती साधनें । तुटती बंधने हरि ह्मणतां ॥२॥ 

तुका ह्मणे भावें जपा हरिचे नाम । मग काळयम शरण तुह्या ॥३॥ 


नये वांटूं मन । कांहीं न देखावें भिन्न ॥१॥ 

पाय विठोबाचे चित्तीं । असों द्यावे दिवसराती ॥ध्रु.॥ 
नये काकुळती । कोणा यावें हरिभक्ति ॥२॥ 

तुका ह्मणे साई । करील कृपेची विठाई॥३॥ 


सकळ देवांचे दैवत । उर्भे असे रंगा आंत ॥१॥ 
रंगा लुटा माझे बाप । शुध्द भाव खरें माप ॥ध्रु.॥ 
रंग लुटिला बहुतीं । शुक नारदादि संतीं ॥२॥ 
तुका लुटितां हे रंग । साहय जाला पांडुरंग ॥३॥ 


उशीर कां केला । कृपाळुवा विठ्ठला ॥१॥ 

मज दिलें कोणा हातीं । काय मानिली निश्चिंती ॥ध्रु.॥ 
कोठवरी धरूं धीर । आतां मन करूं स्थिर ॥२॥ 
तुका ह्मणे जीव । ऐसी भाकितसे कींव ॥३॥ 


तुका वेडा अविचार । करी बडबड फार ॥१॥ 


नित्य वाचे हा चि छंद । राम कृष्ण हरि गोविंद ॥ध्रु.॥ 
धरी पांडुरंगी भाव। आणीक नेणें दुजा देव ॥२॥ 
गुरुज्ञान सर्वा ठायीं । दुर्जे न विचारी कांहीं ॥३॥ 
बोल नाईके कोणाचे । कथे नागवा चि नाचे॥४॥ 
संगउपचारें कांटाळे । सुखें भलते ठायीं लोळे ॥५॥ 
कांहीं उपदेशिलें नेणे । वाचे विठ्ठल विठ्ठल ह्मणे ॥६॥ 
केला बहुतीं फजित । तरी हें चि करी नित्य ॥७॥ 
अहो पंडितजन । तुका टाकावा थुंकोन ॥८॥ 


आली सिंहस्थपर्वणी । न्हाव्या भटा जाली धणी॥१॥ 
अंतरीं पापाच्या कोडी । वरिवरि बोडी डोई दाढी ॥ध्रु.॥ 
बोडिलें तें निघालें । काय पालटलें सांग वहिले ॥२॥ 
पाप गेल्याची काय खुण । नाहीं पालटले अवगुण ॥३॥ 
भक्तिभावें विण । तुका ह्मणे अवघा सीण ॥४॥ 


तुज घालोनियां पूजितों संपुष्टी । परि तुझ्या पोटीं चवदा भुवनें ॥१॥ 
तुज नाचऊनि दाखवूं कौतुका । परी रूपरेखा नाहीं तुज ॥ध्रु.॥ 
तुजलागीं आह्यी गात असों गीत । परी तूं अतीत शब्दाहूनि ॥२॥ 
तुजलागीं आह्यणीं घातियेल्या माळा । परि तूं वेगळा कर्तृत्वासी ॥३॥ 
तुका ह्मणे आतां होऊनि परमित । माझें कांहीं हित विचारावे ॥४॥ 


पापाची मी राशी । सेवाचोर पायांपाशीं ॥१॥ 

करा दंड नारायणा । माझ्या मनाची खंडणा ॥ध्रु.॥ 
जना हातीं सेवा । घेतों लंडपणें देवा ॥२॥ 

तुझा ना संसार । तुका दोहींकडे चोर ॥३॥ 


दुडीवरी दुडी । चाले मोकळी गुजरी ॥१॥ 

ध्यान लागो ऐसें हरी । तुझे चरणीं तैशापरी ॥ध्रु.॥ 
आवंतण्याची आस । जैसी लागे दुर्बळासी ॥२॥ 

लोभ्या कळांतराची आस । बोटें मोजी दिवस मास ॥३॥ 
तुका ह्मणे पंढरीनाथा । मजला आणिक नको व्यथा ॥४॥ 


लागोनियां पायां विनवितों तुम्हाला । करें टाळी बोला मुखें नाम ॥१॥ 
विठ्ठल विठ्ठल म्हणा वेळोवेळां । हा सुखसोहळा स्वगाअ नाहीं ॥ध्रु.॥ 
कृष्ण विष्णु हरि गोविंद गोपाळ । मार्ग हा प्रांजळ वैकुंठीचा ॥२॥ 
सकळांसीं येथें आहे अधिकार । कलयुगीं उध्दार हरिनामें ॥३॥ 

तुका ह्मणे नामापाशीं चारी मुक्ति । ऐसें बहुग्रंथीं बोलियेलें ॥४॥ 


लटिकें हासें लटिके रडें । लटिके उडें लटिक्यापें॥१॥ 

लटिकें माझें लटिकें तुझें । लटिकें ओझें लटिक्याचें ॥ध्रु.॥ 
लटिकें गायें लटिकें ध्यायें । लटिकें जायें लटिक्यापें ॥३॥ 
लटिका भोगी लटिका त्यागी । लटिका जोगी जग माया ॥३॥ 
लटिका तुका लटिक्या भावें । लटिकें बोले लटिक्यासवें ॥४॥ 


. जालों म्हणती त्याचें मज वाटे आश्चर्य । ऐका नव्हे धीर वचन माझें ॥१॥ 
शिजलिया अन्ना ग्वाही दांत हात । जिव्हेसी चाखत न कळे कैसें ॥ध्रु.॥ 
तापलिया तेली बावन चंदन । बुंद एक क्षण शीतळ करी ॥२॥ 

पारखी तो जाणे अंतरींचा भेद । मूढजना छंद लावण्यांचा ॥३॥ 

तुका ह्मणे कसीं निवडे आपण । शुध्द मंद हीन जैसें तैसें ॥४॥ 


हे चि थोर भक्ति आवडती देवा । संकल्पावी माया संसाराची ॥१॥ 
ठेविलें अनंतें तैसें चि राह वें । चित्तीं असों द्यावें समाधान ॥ध्रु.॥ 
वाहिल्या उद्वेग दुःख चि केवळ । भोगणें तें फळ संचिताचे ॥२॥ 
तुका ह्मणे घालूं तयावरी भार । वाहूं हा संसार देवा पायीं ॥३॥ 


जन्मा येणें घडे पातकाचे मूळें । संचिताचे फळ आपुलिया ॥१॥ 

मग वांयांविण दुःख वाहों नये । रुसोनियां काय देवावरी ॥ध्रु.॥ 
ठाउका चि आहे संसार दुःखाचा । चित्तीं सीण याचा वाहों नये ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाम त्याचें आठवावें । तेणें विसरावें जन्मदुःख ॥३॥ 


आतां माझे नका वाणूं गुण दोष । करितों उपदेश याचा कांहीं ॥१॥ 
मानदंभासाठीं छळीतसें कोणा । आण या चरणां विठोबाची ॥२॥ 
तुका ह्मणे हें तों ठावें पांडुरंगा । काय कळे जगा अंतरींचें ॥३॥ 


काय माझें नेती वाईट ह्मणोन । करूं समाधान कशासाटीं ॥१॥ 


काय मज लोक नेती परलोका । जातां कोणा एका निवारेल ॥ध्रु.॥ 
न ह्मणे कोणासी उत्तम वाईट । सुखें माझी कूट खावो मागें ॥२॥ 
सर्व माझा भार असे पांडुरंगा । काय माझें जगासवें काज ॥३॥ 
तुका ह्मणे माझें सर्व ही साधन | नामसर्‌ः*कीत्तन विठोबाचें ॥४॥ 


देवांनीं स्वामींस चिंचवडास नेलें होतें ते अभंग, आरत्या ॥ ॥ 


वांजा गाई दुभती । देवा ऐसी तुझी ख्याति ॥१॥ 
ऐसें मागत नाहीं तुज । चरण दाखवावे मज ॥ध्रु.॥ 
चातक पाखरूं। त्यासी वर्षे मेघधारु ॥ ॥ 

पक्षी राजहंस । अमोलिक मोतीं त्यास॥३॥ 

तुका ह्मणे देवा । कां गा खोचलासी जीवा ॥४॥ 


. परतें मी आहें सहज चि दुरी । वेगळें भिकारी नामरूपा ॥१॥ 

न लगे रुसावें धरावा संकोच । सहज तें नीच आलें भागा ॥ध्रु.॥ 
पडिलिये ठायीं उच्छिष्ट सेवावे । आरते तें चि देवें केलें ऐसें ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुह्ली आह्यां जी वेगळे । केलेती निराळे द्विज देवें ॥३॥ 


चिंतामणिदेवा गणपतीसी आणा । करवावें भोजना दुजे पात्रीं ॥१॥ 

देव ह्मणती तुक्या एवढी कैची थोरी । अभिमानाभीतरी नागवलों ॥ध्रु.॥ 
वाडवेळ जाला सिळे जालें अन्न । तटस्थ ब्राह्मण बैसलेती ॥२॥ 

तुका ह्मणे देवा तुमच्या सुकृर्ते । आणीन त्वरित मोरयासी ॥३॥ 


भोक्ता नारायण लक्षुमीचा पति । ह्मणोनि प्राणाहुती घेतलिया ॥१॥ 

भर्ता आणि भोक्तार्‌ कत्ता आणि करविता । आपण सहजता पूर्णकाम ॥ध्रु.॥ 
विश्वंभर कृपादृष्टी सांभाळीत । प्रार्थना करीत ब्राह्मणांची ॥२॥ 
कवळोकवळीं नाम घ्या गोविंदाचे । भोजन भक्तांचे तुका ह्मणे ॥३॥ 


माझा स्वामी तुझी वागवितो लात । तेथें मी पतित काय आलों ॥१॥ 
तीर्थ तुमच्या चरणीं जाहालीं निर्मळ । तेथें मी दुर्बळ काय वाणूं ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुह्मी देवा द्विजवंद्य । मी तों काय निंद्य हीन याति ॥३॥ 


वंदिलें वंदावें जीवाचिये साटीं । किंवा बरी तुटी आरंभीं च ॥१॥ 
स्वहिताची चाड ते ऐका हे बोल । अवघें चि मोल धीरा अंगीं ॥ध्रु.॥ 


सिंपिलें तें रोप वरीवरी बरें । वाळलिया वरी कोंभ नये ॥२॥ 
तुका ह्मणे टाकीघार्ये देवपण । फुटलिया जन कुला पुसी ॥३॥ 


आह्यां विष्णुदासा हें चि भांडवल । अवघा विठ्ठल धन वित्त ॥१॥ 
वाणी नाहीं घ्यावें आपुलिया हातें । करोनियां चित्ते समाधान ॥२॥ 
तुका ह्मणे द्रव्य मेळविलें मार्गे । हें तों कोणासंगें आलें नाहीं ॥३॥ 


सुखाचे व्यवहारीं सुखलाभ जाला । आनंदें कोंदला मागें पुढें ॥१॥ 
संगती पंगती देवासवें घडे । नित्यानित्य पडे तें चि सांचा ॥ध्रु.॥ 
समर्थचे घरीं सकळ संपदा । नाहीं तुटी कदा कासयाची॥२॥ 
तुका ह्मणे येथें लाभाचिया कोटी । बहु वाव पोटीं समर्थाचे ॥३॥ 


काय देवें खातां घेतलें हातींचें । आलें हें तयाचें थोर भय ॥१॥ 
ह्मणतां गजरें राम एकसरें । जळती पापें थोरे भयधाकें॥ध्रु.॥ 

काय खोळंबले हात पाय अंग | नाशिलें हें सांग रूप काय ॥२॥ 
कोण लोकीं सांगा घातला बाहेरी । ह्मणतां हरि हरि तुका ह्मणे॥३॥ 


उत्तम त्या याति । देवा शरण अनन्यगति ॥१॥ 

नाहीं दुजा ठाव । कांहीं उत्तम मध्यम भाव ॥ध्रु.॥ 
उमटती ठसे । ब्रह्मप्राप्ति अंगीं दिसे ॥२॥ 

भाविक विश्‍्वासी तुका ह्मणे नमन त्यांसी॥३॥ ॥१ 0॥ 


ज्यासी नावडे एकादशी । तो जिता चि नरकवासी॥१॥ 
ज्यासी नावडे हें व्रत । त्यासी नरक तो ही भीत ॥ध्रु.॥ 
ज्यासी मान्य एकादशी । तो जिता चि मुक्तवासी ॥२॥ 
ज्यासी घडे एकादशी । जाणें लागे विष्णुपाशीं ॥३॥ 
तुका ह्मणे पुण्यराशी । तो चि करी एकादशी ॥४॥ 


मुंगी होउनि साकर खावी । निजवस्तूची भेटी घ्यावी॥१॥ 
वाळवंटी साकर पडे । गज येउनि काय रडे ॥ध्रु.॥ 
जाला हरिदास गोसांवी । अवघी मायिक क्रिया दावी ॥२॥ 
पाठ पाठांतरिक विद्या । जनरंजवणी संध्या ॥३॥ 


प्रेम नसतां अंगा आणी । दृढ भाव नाहीं मनीं ॥४॥ 

ब्रह्मज्ञान वाचे बोले । करणी पाहातां न निवती डोळे ॥५॥ 
मिथ्या भगल वाढविती । आपुली आपण पूजा घेती ॥६॥ 
तुका ह्मणे धाकुटें व्हावें । निजवस्तूसी मागुनि घ्यावें ॥७॥ 


भय हरिजनीं । कांहीं न धरावें मनीं ॥१॥ 

नारायण ऐसा सखा । काय जगाचा हा लेखा ॥ध्रु.॥ 
चित्त वित्त हेवा । समर्पून राहा देवा ॥२॥ 

तुका ह्मणे मन । असों द्यावे समाधान॥३॥ 


आयुष्य मोजावया बैसला मापारी । तूं कां रे वेव्हारी संसाराचा ॥१॥ 
नेईल ओढोनि ठाउकें नसतां । न राहे दुश्चिता हरिविण ॥ध्रु.॥ 
कठीण हें दुःख यम जाचतील । कोण सोडवील तया ठायीं ॥२॥ 
राहतील दुरी सज्जन सोयरीं । आठवीं श्रीहरी लवलाहीं ॥३॥ 

तुका ह्मणे किती करिसी लंडायी । होईल भंडाई पुढें थोर ॥४॥ 


होऊं नको कांहीं या मना आधीन । नाइकें वचन याचें कांहीं ॥१॥ 
हटियाची गोष्टी मोडून टाकावी । सोई ही धरावी विठोबाची ॥ध्रु.॥ 
आपुले आधीन करूनियां ठेवा । नाहीं तरि जीवा घातक हें ॥२॥ 

तुका ह्मणे जाले जे मना आधीन । तयांसी बंधन यम करी ॥३॥ 


नामाविण काय वाउगी चावट । वांयां वटवट हरीविण॥१॥ 
फुकट चि सांगे लोकाचिया गोष्टी । राम जगजेठी वाचे नये ॥ध्रु.॥ 
मेळवूनि चाट करी सुरापान । विषयांच्या गुणें माततसे ॥२॥ 
बैसोनि टवाळी करी दुजयाची । नाहीं गोविंदाची आठवण ॥३॥ 
बळें यम दांत खाय तयावरी । जंव भरे दोरी आयुष्याची ॥४॥ 
तुका ह्मणे तुला सोडवील कोण । नाहीं नारायण आठविला ॥५॥ 


संत गाती हरर्‌३:कीत्तनीं | त्यांचे घेइन पायवणी ॥१॥ 
हें चि तप तीर्थ माझें । आणीक मी नेणें दुजें ॥ध्रु.॥ 
काया कुरवंडी करीन । संत महंत ओंवाळीन ॥२॥ 
संत महंत माझी पूजा । अनुभाव नाहीं दुजा ॥३॥ 


तुका ह्मणे नेणें कांहीं । अवघें आहे संतापायीं ॥४॥ 


जालें भांडवल । अवघा पिकला विठ्ठल ॥१॥ 
आतां वाणी काशासाटीं । धीर धरावा च पोटीं ॥ध्रु.॥ 
आपुल्या संकोचें । ह्मणऊनि तेथें टांचे ॥२॥ 
घेतों खऱया मापें । तुका देखोनियां सोपें ॥३॥ 


शुध्द ऐसें ब्रह्मज्ञान । करा मन सादर ॥१॥ 

रवि रसां सकळां शोषी । गुणदोषीं न लिंपे ॥ध्रु.॥ 
कोणासवें नाहीं चोरी । सकळांवरी समत्व ॥२॥ 
सत्य तरी ऐसें आहे । तुका पाहे उपदेशीं॥३॥ 


अग्नि हा पाचारी कोणासी साक्षेपें । हिंवें तो चि तापे जाणोनियां ॥१॥ 
उदक ह्मणे काय या हो मज प्यावें । तृषित तो धांवे सेवावया ॥ध्रु.॥ 
काय वस्त्र ह्मणे यावो मज नेसा । आपुले स्वइच्छा जग वोढी ॥२॥ 
तुक्‍यास्वामी ह्मणे काय मज स्मरा । आपुल्या उध्दारा लागूनियां ॥३॥ 


भक्त देवाघरचा सुना । देव भक्ताचा पोसणा ॥१॥ 

येर येरां जडलें कैसें । जीवा अंगें जैसें तैसें ॥ध्रु.॥ 

देव भक्ताची कृपाळु माता । भक्त देवाचा जनिता ॥२॥ 
तुका ह्मणे अंगें । एक एकाचिया संगें ॥३॥ 


बरवयांबरवंट । विटे चरण सम नीट ॥१॥ 

ते म्या हृदयीं धरिले । तापशमन पाउलें ॥ध्रु.॥ 
सकळां तीर्था अधिष्ठान । करी लक्षुमी संवाहन ॥२॥ 
तुका ह्मणे अंतीं । ठाव मागितला संतीं॥३॥ 


मासं चर्म हाडें । देवा अवघीं च गोडें ॥१॥ 

जे जे हरिरंगीं रंगले । कांहीं न वचे वांयां गेले ॥ध्रु.॥ 
वेद खाय शंखासुर| त्याचें वागवी कलिवर ॥२॥ 
तुका ह्मणे ऐसा । बराडी हा भक्तिरसा॥३॥ 


कोणा चिंता आड । कोणा लोकलाज नाड ॥१॥ 
कैचा राम अभागिया । करी कटकट वांयां ॥ध्रु.॥ 
स्मरणाचा राग । क्रोधें विटाळलें अंग ॥२॥ 
तुका ह्मणे जडा । काय चाले या दगडा॥३॥ 


आपुलिया काजा । आह्लीं सांडियेलें लाजा ॥१॥ 
तुह्यां असों जागवीत । आपुलें आपुले हित ॥ध्रु.॥ 
तुह्ली देहशून्य। आह्यां कळे पाप पुण्य ॥२॥ 
सांगायासी लोकां । उरउरीत उरला तुका ॥३॥ 


मायबापें केवळ काशी । तेणें न वजावें तीर्थासी॥१॥ 
पुंडलीकें काय केलें । परब्रह्म उभें ठेले ॥ध्रु.॥ 

तैसा होई सावधान| हृदयीं धरीं नारायण ॥२॥ 
तुका ह्मणे मायबापें । अवघीं देवाचीं स्वरूपें ॥३॥ 


सत्य आह्यां मनीं । नव्हों गाबाळाचे धनी ॥१॥ 
ऐसें जाणा रे सकळ । भरा शुध्द टांका मळ ॥ध्रु.॥ 
देतों तीक्ष्ण उत्तरें । पुढें व्हावयासी बरें ॥२॥ 
तुका ह्मणे बरें घडे । देशोदेशीं चाले कोडें॥३॥ 


शिकवूनि हित । सोयी लावावे हे नीत ॥१॥ 
त्याग करूं नये खरं । ऐसें विचारावे बरें ॥ध्रु.॥| 
तुमचिया तोंडें । धर्माधर्म चि खंडे ॥२॥ 
मजसाटीं देवा । कां हो लपविला हेवा ॥३॥ 
जाला सावधान । त्यासी घालावें भोजन ॥४॥ 
तुका ह्मणे पिता । वरी बाळाच्या तो हिता ॥५॥ 


सुख सुखा भेटे । मग तोडिल्या न तुटे ॥१॥ 
रविरश्मिकळा । नये घालितां पैं डोळां ॥ध्रु.॥ 
दुरि तें जवळी । स्नेहें आकाशा कवळी ॥२॥ 
तुका ह्मणे चित्त । माझें पायीं अखंडित॥३॥ 


तुह्यां न पडे वेच । माझा सरेल संकोच ॥१॥ 
फुकासाटीं जोडे यश । येथें कां करा आळस ॥ध्रु.॥ 
कृपेचें भुकेलें। होय जीवदान केलें ॥२॥ 

तुका ह्मणे शिकविलें । माझें ऐकावें विठ्ठलें॥३॥ 


लोक ह्मणती मज देव । हा तों अधर्म उपाव ॥१॥ 
आतां कळेल तें करीं । सीस तुझे हातीं सुरी ॥ध्रु.॥ 
अधिकार नाहीं। पूजा करिती तैसा कांहीं ॥२॥ 
मन जाणे पापा । तुका ह्मणे मायबापा॥३॥ 


एका ह्मणे भलें । आणिका सहज चि निंदिलें ॥१॥ 
कांहीं न करितां आयास । सहज घडले ते दोष ॥ध्रु.॥ 
बरें वाइटाचें। नाहीं मज कांहीं साचें ॥२॥ 

तुका ह्मणे वाणी । खंडोनि राहावें चिंतनीं॥३॥ 


आणिलें सेवटा । आतां कामा नये फांटा ॥१॥ 
मज आपुलेंसें ह्मणा । उपरि या नारायणा ॥ध्रु.॥ 
वेचियेली वाणी । युक्ती अवघी चरणीं ॥२॥ 
तुका धरी पाय । क्षमा करवूनि अन्याय ॥३॥ 


न करा टांचणी । येथें कांही आडचणी ॥१॥ 
जिव्हा अमुप करी माप । विठ्ठल पिकला माझा बाप ॥२॥ 
तुका ह्मणे सर्वकाळ । अवघा गोविंद गोपाळ ॥३॥ 


तुझ्या नामाची आवडी । आह्ली विठो तुझीं वेडीं॥१॥ 

आतां न वजों अणिकां ठायां । गाऊं गीत लागों पायां ॥ध्रु.॥ 
काय वैकुंठ बापुडें । तुझ्या प्रेमासुखापुढें ॥२॥ 
संतसमागममेळे । प्रेमसुखाचा सुकाळ ॥३॥ 

तुका ह्मणे तुझ्या पायीं । जन्ममरणा ठाव नाहीं ॥४॥ 


साकरेच्या योगें वर्ख । राजा कागदातें देखे ॥१॥ 
तैसें आह्यां मानुसपण । रामनाम केण्यागुणें ॥ध्रु.॥ 


फिरंगीच्या योगें करी । राजा काष्ठ हातीं धरी ॥२॥ 
रत्नकनका योगें लाख । कंठीं धरिती श्रीमंत लोक ॥३॥ 
देवा देवपाट देव्हाऱ्यावरी बैसे स्पष्ट ॥४॥ 

ब्रह्मानंदयोगें तुका । पढीयंता सज्जन लोकां ॥५॥ 


धनवंतालागीं । सर्वमान्यता आहे जगीं ॥१॥ 
माता पिता बंधु जन । सर्व मानिती वचन ॥ध्रु.॥ 
जव मोठा चाले धंदा । तंव बहिण म्हणे दादा ॥२॥ 
सदा श्रृंगारभूषणें । कांता लवे बहुमानें॥३॥ 

तुका ह्मणे धन । भाग्य अशाश्वत जाण ॥४॥ 


न विचारितां ठायाठाव । काय भुंके तो गाढव ॥१॥ 
केला तैसा लाहे दंड । खळ अविचारी लंड ॥ध्रु.॥ 
करावें लाताळें। ऐसें नेणे कोण्या काळे ॥२॥ 

न कळे उचित । तुका ह्मणे नीत हित॥३॥ 


कंठ नामसिका । आतां कळिकाळासी धका ॥१॥ 

रोखा माना कीं सिका माना । रोखा सिका तत्समाना ॥ध्रु.॥ 
रोखा न मना सिका न मना । जतन करा नाककाना ॥२॥ 
सिका न मनी रावण । त्याचें केलें निसंतान ॥३॥ 

सिका मानी हळाहळ । जालें सर्वांगी शीतळ ॥४॥ 

तुका ह्मणे नाम सिका । पटीं बैसलों निजसुखा॥५॥ 


भूतीं देव ह्मणोनि भेटतों या जना । नाहीं हे भावना नरनारी ॥१॥ 
जाणे भाव पांडुरंग अंतरींचा । नलगे द्यावा साचा परिहार ॥ध्रु.॥ 
दयेसाटीं केला उपाधिपसारा । जड जीवा तारा नाव कथा ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाहीं पडत उपवास । फिरतसे आस धरोनियां॥३॥ 


हारपल्याची नका चित्तीं । धरूं खंती वांयां च ॥१॥ 
पावलें तें ह्मणा देवा । सहज सेवा या नांवें ॥ध्रु.॥ 
होणार तें तें भोगे घडे । लाभ जोडे संकल्पें ॥२॥ 
तुका ह्मणे मोकळें मन । अवघें पुण्य या नांवें ॥३॥ 


नेसणें आलें होतें गळया । लोक रळया करिती॥१॥ 
आपणियां सावरिलें । जग भलें आपण ॥ध्रु.॥ 
संबंध तो तुटला येणें । जागेपणें चेष्टाचा ॥२॥ 
भलती सेवा होती अंगें । बारस वेगें पडिलें ॥३॥ 
सावरिलें नीट वोजा । दृष्टिलाजा पुढिलांच्या ॥४॥ 
बरे उघडिले डोळे । हळहळेपासूनि ॥५॥ 

तुका ह्मणे विटंबना | नारायणा चुकली ॥६॥ 


जिव्हा जाणे फिके मधुर क्षार । येर मास पर हातास न कळे ॥१॥ 
देखावें नेत्री बोलावें मुखें । चित्ता सुखदुःखें कळों येती ॥ध्रु.॥ 
परिमळासी प्राण ऐकती श्रवण | एकाचे कारण एका नव्हे ॥२॥ 
एकदेहीं भिन्न ठेवियेल्या कळा । नाचवी पुतळा सूत्रधारी॥३॥ 
तुका ह्मणे ऐशी जयाची सत्ता । कां तया अनंता विसरलेती ॥४॥ 


न लगे द्यावा जीव सहज चि जाणार । आहे तो विचार जाणा कांहीं ॥१॥ 
मरण जो मागे गाढवाचा बाळ । बोलिजे चांडाळ शुध्द त्यासी ॥२॥ 
तुका ह्मणे कई होईल स्वहित । निधान जो थीत टाकुं पाहे ॥३॥ 


मोल वेचूनियां धुंडिती सेवका । आह्मी तरी फुका मागों बळे ॥१॥ 
नसतां जवळी हित फार करूं । जीव भाव धरूं तुझ्या पायीं ॥ध्रु.॥ 
नेदूं भोग आह्यी आपुल्या शरीरा । तुह्यांसी दातारा व्हावें म्हूण ॥२॥ 
कीर्ती तुझी करूं आमुचे सायास । तूं का रे उदास पांडुरंगा ॥३॥ 

तुका ह्मणे तुज काय मागो आह्यी । फुकाचे कां ना भी ह्मणसी ना ॥४॥ 


काय लवण कळिकेविण । एके क्षीण सागरा ॥१॥ 
मां हे येवढी अडचण । नारायणीं मजविण ॥ध्रु.॥ 
कुबेरा अटाहासे जोडी । काय कवडी कारणें ॥२॥ 
तुका ह्मणे काचमणि । कोण गणी भांडारी ॥३॥ 


तुज मज नाहीं भेद । केला सहज विनोद ॥१॥ 
तूं माझा आकार ।मी तों तूंच निर्धार ॥ध्रु.॥ 
मी तुजमाजी देवा | घेसी माझ्या अंगें सेवा ॥२॥ 


मी तुजमाजी अचळ । मजमाजी तुझें बळ॥३॥ 
तूं बोलसी माझ्या मुखें । मी तों तुजमाजी सुखें ॥४॥ 
तुका ह्मणे देवा । विपरीत ठायीं नांवा ॥५॥ 


वैराग्याचे भाग्य । संतसंग हा चि लाग ॥१॥ 
संतकृपेचे हे दीप । करी साधका निष्पाप ॥ध्रु.॥ 
तो चि देवभक्त । भेदाभेद नाहीं ज्यांत ॥२॥ 

तुका प्रेमें नाचे गाये । गाणियांत विरोन जाये ॥३॥ 


जप तप ध्यान न लगे धारणा । विठ्ठ्लकीत्तनामाजी सर्व ॥१॥ 

राहें माझ्या मना दृढ या वचनीं । आणिक तें मनीं न धरावें ॥ध्रु.॥ 
कीर्तनसमाधि साधन ते मुद्रा । राहतील थारा धरोनियां॥२॥ 

तुका ह्मणे मुक्ति हरिदासांच्या घरीं । वोळगती चारी क्रध्दिसिध्दि ॥३॥ 


नाहीं तुज कांहीं मागत संपत्ती । आठवण चित्तीं असों द्यावी ॥१॥ 
सरलिया भोग येईन सेवटीं । पायापें या भेटी अनुसंधानें ॥ध्रु.॥ 
आतां मजसाटीं याल आकारास । रोकडी हे आस नाहीं देवा ॥२॥ 
तुका ह्मणे मुखीं असो तुझें नाम । देईल तो श्रम देवो काळ ॥३॥ 


हितावरी यावें । कोणी बोलिलों या भावें ॥१॥ 
नव्हे विनोदउत्तर | केले रंजवाया चार ॥ध्रु.॥ 
केली अटाअटी । अक्षरांची देवासाटीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे खिजों । नका जागा येथें निजों ॥३॥ 


संचित प्रारब्ध क्रियमाण । अवघा जाला नारायण॥१॥ 
नाहीं आह्यांसी संबंधु । जरा मरण कांहीं बाधु ॥ध्रु.॥ 
द्वैताद्वैतभावें। अवघें व्यापियेलें देवें ॥२॥ 

तुका ह्मणे हरि । आह्यांमाजी क्रीडा करी ॥३॥ 


नेणे करूं सेवा । पांडुरंगा कृपाळुवा ॥१॥ 
धांवे बुडतो मी काढीं । सत्ता आपुलिया ओढीं ॥ध्रु.॥ 
क्रियाकर्महीन । जालों इंद्रियां अधीन ॥२॥ 


तुका विनंती करी । वेळोवेळां पाय धरी॥३॥ 


जयापासोनि सकळ । महीमंडळ जालें ॥१॥ 

तो एक पंढरीचा राणा । नये श्रुती अनुमाना ॥ध्रु.॥ 
विवादती जयासाठीं। जगजेटी तो विठ्ठल ॥२॥ 
तुका ह्मणे तो आकळ । आहे सकळव्यापक॥३॥ 


नाहीं रूप नाहीं नांव । नाहीं ठाव धराया ॥१॥ 
जेथें जावें तेथें आहे । विठ्ठल मायबहीण ॥ध्रु.॥ 
नाहीं आकार विकार | चराचर भरलेंसे ॥२॥ 
नव्हे निर्गुण सगुण । जाणे कोण तयासी॥३॥ 
तुका ह्मणे भावाविण । त्याचें मन वोळेना ॥४॥ 


आहे सकळां वेगळा । खेळे कळा चोरोनि ॥१॥ 
खांबसुत्राचिये परी । देव दोरी हालवितो ॥ध्रु.॥ 
आपण राहोनि निराळा । कैसी कळा नाचवी ॥२॥ 
जेव्हां असुडितो दोरी । भूमीवरी पडे तेव्हां ॥३॥ 
तुका ह्मणे तो जाणावा । सखा करावा आपुला ॥४॥ 


आतां पुढें मना । चाली जाली नारायणा ॥१॥ 
येथें राहिलें राहिलें । कैसें गुंतोनि उगलें ॥ध्रु.॥ 
भोवतें भोंवनी । आलियांची जाली धणी ॥२॥ 
तुका ह्मणे रंग रंग । रंगलें पांडुरंगे ॥३॥ 


आळस पाडी विषयकामीं । शक्ती देई तुझ्या नामीं॥१॥ 

हे चि विनवणी विनवणी । विनविली धरा मनीं ॥ध्रु.॥ 
आणिक वचना मुकी वाणी । तुमच्या गर्जा द्यावी गुणीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे पाय डोळां । पाहें एरवी अंधळा ॥३॥ 


कोण वेची वाणी । आतां क्षुल्लका कारणीं ॥१॥ 
आतां हें चि काम करूं । विठ्ठल हृदयांत धरूं ॥ध्रु.॥ 
नेंदाविया वृत्ति। आतां उठों चि बहुती ॥२॥ 


उपदेश लोकां । करूनी वेडा होतो तुका ॥३॥ 


मागेन तें एक तुज । देई विचारोनि मज ॥१॥ 
नको दुर्जनांचा संग । क्षणक्षणा चित्तभंग ॥ध्रु.॥ 
जन्म घेईन मी नाना । बहु सोसीन यातना ॥२॥ 
रंक होईन दीनांचा । घायें देहपात साचा॥३॥ 
तुका ह्मणे हें चि आतां । देई देई तूं सर्वथा ॥४॥ 


जाणसी उचित । पांडुरंगा धर्मनीत ॥१॥ 

तरि म्यां बोलावें तें काई । सरे ऐसें तुझे पायीं ॥ध्रु.॥ 
पालटती क्षणें । संचितप्रारब्धक्रियमाण ॥२॥ 

तुका ह्मणे सत्ता । होसी सकळ करिता॥३॥ 


तुह्यी कांटाळलां तरी । आह्यां न सोडणें हरी ॥१॥ 
जावें कवणिया ठाया । सांगा विनवितों पायां ॥ध्रु.॥ 
केली जिवा साटी । आतां सुखें लागा पाठी ॥२॥ 
तुका ह्मणे ठाव । न सोडणें हा चि भाव ॥३॥ 


येउनि संसारीं । मी तों एक जाणें हरी ॥१॥ 

नेणें आणिक कांहीं धंदा । नित्य ध्यातसें गोविंदा ॥ध्रु.॥ 
कामक्रोधलोभस्वार्थ| अवघा माझा पंढरिनाथ ॥२॥ 
तुका ह्मणे एक । धणी विठ्ठल मी सेवक ॥३॥ 


सर्वपक्षीं हरि साहेसखा जाला । ओल्या अंगणीच्या कल्पलता त्याला ॥१॥ 
सहजचाली चालतां पायवाटे । चिंतामणींसमान होती गोटे ॥२॥ 
तुका तरी सहज बोले वाणी । त्याचे घरीं वेदांत वाहे पाणी ॥३॥ 


काय पुण्य ऐसें आहे मजपाशीं । तांतडी धांवसी पांडुरंगा ॥१॥ 
काय ऐसा भक्त वांयां गेलों थोर । तूं मज समोर होसी वेगा ॥ध्रु.॥ 
काय कष्ट माझे देखिली चाकरी । तो तूं झडकरी पाचारिशी ॥२॥ 
कोण मी नांवाचा थोर गेलों मोटा । अपराधी करंटा नारायणा ॥३॥ 
तुका ह्मणे नाहीं ठाउकें संचित । येणें जन्महित नाहीं केलें ॥४॥ 


आमुचिया भावें तुज देवपण । तें कां विसरोन राहिलासी ॥१॥ 
समर्थासी नाहीं उपकारस्मरण | दिल्या आठवण वांचोनियां ॥ध्रु.॥ 
चळण वळण सेवकाच्या बळें । निर्गुणाच्यामुळें सांभाळावे ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां आलों खंडावरी । प्रेम देउनि हरी बुझवावें ॥३॥ 


आह्ली मेलों तेव्हां देह दिला देवा । आतां करूं सेवा कोणाची ॥१॥ 
सूत्रधारी जैसा हालवितो कळा । तैसा तो पुतळा नाचे छंदें ॥ध्रु.॥ 
बोलतसें जैसें बोलवितो देव । मज हा संदेह कासयाचा ॥२॥ 

पाप पुण्य ज्याचें तो चि जाणें कांहीं । संबंध हा नाहीं आह्यांसवें ॥३॥ 
तुका ह्मणे तुह्ली आइका हो मात । आह्यी या अतीत देहाहूनी ॥४॥ 


लागों नेदीं बोल पायां तुझ्या हरी । जीव जावो परि न करीं आण ॥१॥ 
परनारी मज रखुमाईसमान । वमनाहूनि धन नीच मानीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे याची लाज असे कोणा । सहाकारी दीना ज्याची तया ॥३॥ 


हे चि भेटी साच रूपाचा आठव । विसावला जीव आवडीपें ॥१॥ 
सुखाचें भातुके करावें जतन । सेविल्या ताहान भूक जाय ॥ध्रु.॥ 
दुरील जवळी आपण चि होतें । कवळिलें चित्ते जिवापासीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाम घेतों वेळोवेळां । होतील सकळा शीतळा नाडी ॥३॥ 


आपुलिया बळें नाहीं मी बोलत । सखा भगवंत वाचा त्याची ॥१॥ 
साळुंकी मंजूळ बोलतसे वाणी । शिकविता धणी वेगळाची ॥ध्रु.॥ 
काय म्यां पामरें बोलावीं उत्तरें । परि त्या विश्वंभरें बोलविलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे त्याची कोण जाणे कळा । चालवी पांगळा पायांविण ॥३॥ 


हित सांगे तेणें दिलें जीवदान । घातकी तो जाण मनामागें ॥१॥ 
बळें हे वारावे अधर्म करितां । अंधळें चालतां आडरानें ॥ध्रु.॥ 
द्रव्य देऊनियां धाडावें तीर्थासी । नेदावें चोरासी चंद्रबळ ॥२॥ 
तुका ह्मणे ऐसें आहे हें पुराणीं । नाहीं माझी वाणी पदरींची ॥३॥ 


ऐसा घेई कां रे संन्यास | करीं संकल्पाचा नास॥१॥ 


मग तूं राहें भलते ठायीं । जनीं वनीं खाटे भोई ॥ध्रु.॥ 
तोडीं जाणिवेची कळा । होई वृत्तीसी वेगळा ॥२॥ 
तुका ह्मणणे नभा । होई आणुचा ही गाभा ॥३॥ 


सोळा सहस्र होऊं येतें । भरलें रितें आह्यापें ॥१॥ 
ऐसे तुह्यां ठायाठाव । देव ह्यूण संपादे ॥ध्रु.॥ 

कैची चिरामध्यें चिरे। मना बरें आलें तें ॥२॥ 
तुका ह्मणे पांडुरंगा । अंगलगा भिन्न करा॥३॥ 


इहलोकीं आह्यां भूषण अवकळा । भोपळा वाकळा आणि भिक्षा ॥१॥ 
निमोली संपदा भयविरहित । सर्वकाळ चित्त समाधान ॥ध्रु.॥ 
छिद्राचा आश्रम उंदीरकुळवाडी । धन नाम जोडी देवाचें तें ॥२॥ 
तुका ह्मणे एक सेवटीं राहाणें । वर्ततों या जना विरहित ॥३॥ 


आह्ली भाग्याचे भाग्याचे । आह्यां तांबे भोपळयाचे॥१॥ 
लोकां घरीं गाई ह्लैसी । आह्यां घरीं उंदीरघुसी ॥ध्रु.॥ 
लोकां घरीं हत्ती घोडे । आह्यां आधोडीचे जोडे ॥२॥ 
तुका ह्मणे आह्यी सुडके। आह्यां देखोन काळ धाके ॥३॥ 


गाऊं नेणें कळा कुसरी । कान धरोनि ह्मणें हरी॥१॥ 
माझ्या बोबडिया बोला । चित्त द्यावें बा विठ्ठला ॥ध्रु.॥ 
मज हंसतील लोक । परि मी गाईन निःशंक ॥२॥ 

तुझे नामीं मी निर्लज्ज । काय जनासवें काज ॥३॥ 
तुका ह्मणे माझी विनंती । तुह्यी परिसा कमळापती ॥४॥ 


विष पोटीं सर्वा । जन भीतें तया दर्पा ॥१॥ 

पंच भूते नाहीं भिन्न । गुण दुःख देती शीण ॥ध्रु.॥ 
चंदन प्रिय वासें । आवडे तें जातीऐसें ॥२॥ 
तुका ह्मणे दाणा । कुचर मिळो नये अन्ना॥३॥ 


देव अवघें प्रतिपादी । वंदी सकळां एक निंदी ॥१॥ 
तेथें अवघें गेलें वांयां । विष घास एके ठायां ॥ध्रु.॥ 


सर्वांग कुरवाळी । उपटी एकच रोमावळी ॥२॥ 
तुका ह्मणे चित्त । नाहीं जयाचें अंकित ॥३॥ 


मज माझा उपदेश । आणिकां नये याचा रीस ॥१॥ 
तुह्ली अवघे पांडुरंग । मी च दुष्ट सकळ चांग ॥ध्रु.॥ 
तुमचा मी शरणागत । कांहीं करा माझें हित ॥२॥ 
तुका पाय धरी । मी हें माझें दुर करीं ॥३॥ 


जाणे त्याचें वर्म नेणे त्याचें कर्म । केल्याविण धर्म नेणवती ॥२॥ 
मैथुनाचें सुख सांगितल्या शून्य । अनुभवाविण कळूं नये ॥२॥ 
तुका ह्मणे जळो शाब्दिक हें ज्ञान । विठोबाची खूण विरळा जाणे ॥३॥ 


अभिमानी पांडुरंग । गोवा काशाचा हो मग ॥१॥ 
अनुसरा लवलाहीं । नका विचार करूं कांहीं ॥ध्रु.॥ 
कोठें राहतील पापें । जालिया हो अनुतापें ॥२॥ 
तुका ह्मणे ये चि घडी । उभ्या पाववील थडी ॥३॥ 


तुझें वर्म हातीं । दिलें सांगोनियां संतीं ॥१॥ 

मुखीं नाम धरीन कंठीं । अवघा सांटवीन पोटीं ॥ध्रु.॥ 
नवविधा वेढिन आधीं । सांपडलासी भावसंधी ॥२॥ 
तुका ह्मणे बळिये गाढे । कळिकाळ पायां पडे ॥३॥ 


माझ्या मना लागो चाळा । पहावया विठ्ठला डोळां॥१॥ 
आणीक नाही चाड । न लगे संसार हा गोड ॥ध्रु.॥ 

तरि च फळ जन्मा आलों । सरता पांडुरंगी जालों ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा । देई चरणांची सेवा ॥३॥ 


अवघें जेणें पाप नासे । तें हें असे पंढरीसी ॥१॥ 

गात जागा गात जागा । प्रेम मागा विठ्ठला ॥ध्रु.॥ 

अवघी सुखाची च राशी । पुंडलिकाशीं वोळली हे ॥२॥ 
तुका ह्मणे जवळी आलें। उभे ठालें समचरणीं ॥३॥ 


देह तुझ्या पायीं । ठेवूनि जालों उतराई ॥१॥ 
आतां माझ्या जीवां । करणें तें करीं देवा ॥ध्रु.॥ 
बहु अपराधी । मतिमंद हीनबुध्दि ॥२॥ 

तुका ह्मणे नेणें । भावभक्तीचीं लक्षणें ॥३॥ 


जन हें सुखाचें दिल्याघेतल्याचें । अंत हें काळींचें नाहीं कोणी ॥१॥ 
जाल्या हीन शक्ति नाकडोळे गळती । सांडोनि पळती रांडापोरें ॥ध्रु.॥ 
बाइल ह्मणे खर मरता तरी बरें | नासिलें हें घर थुंकोनियां ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझीं नव्हतील कोणी । तुज चक्रपाणी वांचूनियां ॥३॥ 


जाणोनि नेणतें करीं माझें मन । तुझी प्रेमखूण देऊनियां ॥१॥ 

मग मी व्यवहारीं असेन वर्तत । जेवीं जळाआंत पद्मपत्र ॥ध्रु.॥ 
ऐकोनि नाइकें निंदास्तुति कानीं । जैसा कां उन्मनी योगिराज ॥२॥ 
देखोनि न देखें प्रपंच हा दृष्टी । स्वप्नींचिया सृष्टि चेविल्या जेवीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे ऐसें जालियावांचून । करणें तें तें सीण वाटतसे ॥४॥ 


विठ्ठला विठ्ठला । कंठ आळवितां फुटला ॥१॥ 
कई कृपा करिसी नेणें । मज दीनारचें धांवणें ॥ध्रु.॥ 
जाल्या येरझारा । जन्मां बहुतांचा फेरा ॥२॥ 
तुका ह्मणे नष्टा । अबोलण्या तुझ्या चेष्टा ॥३॥ 


ज्यासी विषयाचें ध्यान । त्यासी कैंचा नारायण॥१॥ 
साधु कैंचा पापीयासी । काय चांडाळासी काशी ॥ध्रु.॥ 
काय पतितासी पिता । काय अधमासी गीता ॥२॥ 
तुका ह्मणे निरंजनी। शट कैंचा ब्रह्मज्ञानी ॥३॥ 


वरतें करोनियां तोंड । हाका मारितो प्रचंड ॥१॥ 
राग आळवितो नाना । गातो काय तें कळेना ॥ध्रु.॥ 
आशा धरोनि मनीं । कांहीं देईल ह्मणऊनि ॥२॥ 
पोटा एका साटीं । तुका ह्मणे जाले कष्टी ॥३॥ 


प्रपंच वोसरो । चित्त तुझे पायीं मुरो ॥१॥ 


ऐसें करिं गा पांडुरंगा । शुध्द रंगवावें रंगा ॥ध्रु.॥ 
पुरे पुरे आतां । नको दुजियाची सत्ता ॥२॥ 
लटिके तें फेडा | तुका ह्मणे जाय पीडा॥३॥ 


ऐका कलीचें हें फळ । पुढें होइल ब्रह्मयमोळ ॥१॥ 
चारी वर्ण अठरा याती । भोजन करिती एके पंक्ती ॥ध्रु.॥ 
पूजितीअसुरा रांडा । मद्य प्राशितील पेंढा ॥२॥ 
वामकवळ मार्जन । जन जाईल अधोपतन ॥३॥ 
तुका हरिभक्ति करी । शक्ति पाणी वाहे घरीं॥४॥ 


गुरुमार्गामुळें भ्रष्ट सर्वकाळ । ह्मणती याती कुळ नाहीं ब्रह्मीं ॥१॥ 
पवित्राला ह्मणती नको हा कंटक । मानिती आत्मिक अनामिका ॥ध्रु.॥ 
डोहोर होलार दासी बलुती बारा । उपदेशिती फारा रांडापोरा ॥२॥ 
कांहीं टाण्या टोण्या विप्र शिष्य होती । उघडी फजिती स्वधर्माची ॥३॥ 
नसता करुनी होम खाती एके ठायीं । ह्मणती पाप नाहीं मोक्ष येणें ॥४॥ 
इंद्रियांचे पेठे भला कौल देती । मर्यादा जकाती माफ केली ॥५॥ 

नाहीं शास्त्राधार पात्रापात्र नेणे । उपदेशून घेणें द्रव्य कांहीं ॥६॥ 

तुका ह्मणे ऐसे गुरु शिष्य पूर्ण । विठोबाची आण नरका जाती ॥७॥ 


बोलाचे गौरव । नव्हे माझा हा अनुभव ॥१॥ 

माझी हरिकथा माउली । नव्हे आणिकांसी पांगिली ॥ध्रु.॥ 
व्याली वाढविलें। निजपदीं निजवलें ॥२॥ 

दाटली वो रसें । त्रिभुवन ब्रह्मरसें ॥३॥ 

विष्णु जोडी कर । माथां रज वंदी हर ॥४॥ 

तुका ह्मणे बळ । तोरडीं हा कळिकाळ ॥५॥ 


सेवट तो भला । माझा बहु गोड जाला ॥१॥ 

आलों निजांच्या माहेरा । भेटों रखुमाईच्या वरा ॥ध्रु.॥ 
परिहार जाला । अवघ्या दुःखाचा मागिल्या ॥२॥ 
तुका ह्मणे वाणी । गेली आतां घेऊं धणी ॥३॥ 


तुझें नाम गाऊं आतां । तुझ्या रंगी नाचों था था॥१॥ 


तुझ्या नामाचा विश्‍वास । आह्यां कैंचा गर्भवास ॥ध्रु.॥ 
तुझे नामीं विसर पडे । तरी कोटी हत्या घडे ॥२॥ 
नाम घ्या रे कोणी फुका। भावें सांगतसे तुका ॥३॥ 


बाइल तरी ऐसी व्हावी । नरकीं गोवी अनिवार॥१॥ 
घडों नेदी तीर्थयात्रा । केला कुतरा हातसोंका ॥ध्रु.॥ 
आपुली च करवी सेवा । पुजवी देवासारिखें ॥२॥ 
तुका ह्मणे गाढव पशु । केला नाशु आयुष्या ॥३॥ 


बाइले अधीन होय ज्याचें जिणें । तयाच्या अवलोकर्ने पडिजे द्वाड ॥१॥ 
कासया ते जंत जिताती संसारीं । माकडाच्या परी गारोडयांच्या ॥ध्रु.॥ 
वाइलेच्या मना येईल तें खरें । अभागी तें पुरें बाइलेचें ॥२॥ 

तुका ह्मणे मेंग्या गाढवाचें जिणें । कुतऱ्यारचें खाणें लगबगा ॥३॥ 


जगीं मान्य केलें हा तुझा देकार । कीं कांहीं विचार आहे पुढें ॥१॥ 
करितों कवित्व जोडितों अक्षरें । येणें काय पुरें जालें माझें ॥ध्रु.॥ 
तोंवरि हे माझी न सरे करकर । जो नव्हे विचार तुझ्या मुखें ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुज पुंडलिकाची आण । जरी कांहीं वचन करिसी मज ॥३॥ 


कोंडिला गे माज । निरोधुनी द्वार । राखण तें बरें । येथें करा कारण ॥१॥ 

हागे हा गे हरि | करितां सांपडला चोरी । घाला गांठी धरी । जीवें माय त्रासाया ॥ध्रु.॥ 
तें चि पुढें आड । तिचा लोभ तिला नाड । लावुनी चरफड । हात गोउनी पळावें॥२॥ 
संशयाचे बिऱ्हडें । याचे निरसले भेटी । घेतली ते तुटी । आतां घेतां फावेल ॥३॥ 
तुका येतो काकुलती । वाउगिया सोड । यासी चि निवाड । आह्मी भार वाहिका ॥४॥ 


झड मारोनियां बैसलों पंगती । उठवितां फजिती दातयाची ॥१॥ 
काय तें उचित तुह्या कां न कळे । कां हो झांका डोळे पांडुरंगा ॥ध्रु.॥ 
घेईन इच्छेचे मागोनि सकळ । नाहीं नव्हे काळ बोलायाचा ॥२॥ 
तुका ह्मणे जालों माना अधिकारी । नाहीं लोक परी लाज देवा ॥३॥ 


नाम न वदे ज्याची वाचा । तो लेंक दो बापांचा॥१॥ 


हे चि ओळख तयाची । खूण जाणा अभक्ताची ॥ध्रु.॥ 
ज्याची विठ्ठल नाहीं ठावा । त्याचा संग न करावा ॥२॥ 
नाम न म्हणे ज्याचें तोंड । तें चि चर्मकाचे कुंड ॥३॥ 
तुका ह्मणे त्याचे दिवशीं। रांड गेली महारापाशीं ॥४॥ 


पतित मी पापी शरण आलों तुज । राखें माझी लाज पांडुरंगा ॥१॥ 
तारियेले भक्त न कळे तुझा अंत | थोर मी पतित पांडुरंगा ॥ध्रु.॥ 
द्रौपदी बहिणी वैरीं गांजियेली । आपणाऐसी केली पांडुरंगा ॥२॥ 
प्रल्हादाकारणें स्तंभीं अवतार । माझा कां विसर पांडुरंगा ॥३॥ 
सुदामा ब्राह्मण दारिद्रे पीडिला । आपणाऐसा केला पांडुरंगा ॥४॥ 
तुका ह्मणे तुज शरण निजभावें । पाप निर्दाळावें पांडुरंगा ॥५॥ 


कस्तूरीचे रूप अति हीनवर । माजी असे सार मोल तया ॥१॥ 
आणीक ही तैसीं चंदनाचीं झाडें । परिमळें वाढे मोल तयां ॥ध्रु.॥ 
काय रूपें असे परीस चांगला । धातु केली मोला वाढ तेणें ॥२॥ 
फिरंगी आटितां नये बारा रुके । गुणें मोलें विकें सहस्त्रवरी ॥ |॥ 
तुका ह्मणे नाहीं जातीसवें काम । ज्याचे मुखीं नाम तो चि धन्य ॥४॥ 


नव्हें मी स्वतंत्र अंगाचा पाईक । जे हे सकळिक सत्ता वारूं ॥१॥ 
तुह्या आळवावें पाउला पाउलीं । कृपेची साउली करीं मज ॥ध्रु.॥ 
शक्तिहीन तरी जालों शरणागत । आपुला वृत्तांत जाणोनियां ॥२॥ 
तुका ह्मणे भवाभेणें धरिलें पाय । आणीक उपाय नेणें कांहीं ॥३॥ 


पाहों ग्रंथ तरी आयुष्य नाहीं हातीं । नाहीं ऐशी मति अर्थ कळे ॥१॥ 
होईल तें हो या विठोबाच्या नांवें । आचरलें भावें जीवीं धरूं ॥ध्रु.॥ 
एखादा अंगासी येईल प्रकार । विचारितां फार युक्ति वाढे ॥२॥ 
तुका ह्मणे आळी करितां गोमटी । मायबापा पोटीं येते दया ॥३॥ 


पाहातां रूप डोळां भरें । अंतर नुरे वेगळें । इच्छावरशें खेळ मांडी । अवघें सांडी बाहेरी ॥१॥ 

तो हा नंदानंदन बाइये । यासी काय परिचार वो ॥ध्रु.॥ 

दिसतो हा नव्हे तैसा । असे दिशाव्यापक | लाघव हा खोळेसाटीं । होतां भेटी परतेना ॥२॥ 
ह्मणोनि उभी ठालीये । परतलीये या वाटा । आड करोनियां तुका। जो या लोकां दाखवितो ॥३॥ 


दुःखें दुभागलें हृदयसंपुष्ट । गहिंवरें कंठ दाटताहे॥१॥ 

ऐसें काय केलें सुमित्रा सखया । दिलें टाकोनियां वनामाजी ॥ध्रु.॥ 
आक्रंदती बाळे करुणावचनीं । त्या शोकें मेदिनी फुटों पाहे ॥२॥ 
काय हे सामर्थ्य नव्हतें तुजपाशीं । संगें न्यावयासी अंगभूतां ॥३॥ 
तुज ठावें आह्यां कोणी नाहीं सखा । उभयलोकीं तुका तुजविण॥४॥ 
कान्हा ह्मणे तुझ्या वियोगें पोरटीं । जालों दे रे भेटी बंधुराया ॥५॥ 


सख्यत्वासी गेलों करीत सलगी । नेणें चि अभागी महिमा तुझा ॥१॥ 
पावलों आपुलें केलें लाहें रास । निर्दैवां परिस काय होय ॥ध्रु.॥ 
कष्टविलासी म्यां चांडाळें संसारीं । अद्यापिवरि तरि उपदेशीं ॥२॥ 
उचित अनुचित सांभाळिलें नाहीं । कान्हा ह्मणे कांहीं बोलों आतां ॥३॥ 


असो आतां कांहीं करोनियां ग्लांती । कोणा काकुलती येइल येथें ॥१॥ 
करूं कांहीं दिस राहे तों सायास । झोंबों त्या लागास भावाचिये ॥ध्रु.॥ 
करितां रोदना बापुडे ह्मणती । परि नये अंतीं कामा कोणी ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे पडिलिया वनीं । विचार तो मनीं बोलिला हे ॥३॥ 


चरफडें चरफड शोकें शोक होये । कार्यमूळ आहे धीरापाशीं ॥१॥ 
कल्पतसे मज ऐसें हें पाहातां । करावी ते चिंता मिथ्या खोटी ॥ध्रु.॥ 
न चुके होणार सांडिल्या शूरत्वा । फुकट चि सत्त्वा होइल हानी ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे दिल्या बंद मना । वांचूनि निधाना न पवीजे ॥३॥ 


न लगे चिंता आतां अन्मोन हाता । आलें मूळ भ्राता गेला त्याचें ॥१॥ 
घरमभेद्या येथें आहे तें सुकानु । धरितों कवळून पाय दोन्ही ॥ध्रु.॥ 
त्याचें त्याचिया मुखें पडिलें ठावें । न लगे सारावें मार्गे पुढें ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे करील भेटी भावा । सोडीन तेधवां या विठ्ठला ॥३॥ 


मूळस्थळ ज्याचें गोमतीचे तीरीं । तो हा सारी दोरी खेळवितो ॥१॥ 
ऐसें हे कळलें असावें सकळां । चोर त्या वेगळा नाहीं दुजा ॥ध्रु.॥ 
वैष्णव हे रे तयाचे पाळती । खूण हे निरुती सांगितली ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे आलें अनुभवास । तेणें च आह्यांस नागविलें ॥३॥ 


बरा रे निर्गुणा नष्ट नारायणा । घरबुडवणा भेटलासी ॥१॥ 
एके घरीं कोणी कोणासी न धरी । ऐसी अपरांपरी केली आह्यां ॥२॥ 
कान्हा ह्मणे कां रे निःकाम देखिलें । ह्मणोनि मना आलें करितोसी ॥३॥ 


धिंदर्धिंद तुझ्या करीन धिंदडया । ऐसें काय वेडया जाणितलें ॥१॥ 
केली तरी बरें मज भेटी भावास । नाहीं तरि नास आरंभिला ॥ध्रु.॥ 
मरावें मारावें या आलें प्रसंगा । बरें पांडुरंगा कळलेंसावें ॥२॥ 

तुकयाबंधु ह्मणे तुझी माझी उरी । उडाली न धरीं भीड कांहीं ॥३॥ 


भुक्ति मुक्ति तुझें जळों ब्रह्मज्ञान । दे माझ्या आणोनी भावा वेगीं ॥१॥ 
रिध्दी सिध्दी मोक्ष ठेवीं गुंडाळून । दे माझ्या आणून भावा वेगीं ॥ध्रु.॥ 
नको आपुलिया नेऊं वैकुंठासी । दे माझ्या भावासी आणुन वेगीं ॥२॥ 
नको होऊं कांहीं होसील प्रसन्न । दे माझ्या आणून भावा वेगीं ॥३॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे पाहा हो नाहींतरी । हत्या होईल शिरीं पांडुरंगा ॥४॥ 


मुख्य आहे आह्यां मातेचा पटंगा । तुज पांडुरंगा कोण लेखी ॥१॥ 
नको लावूं आह्यां सर्वे तूं तोंवरी । पाहा दूरवरी विचारूनी ॥ध्रु.॥ 
साहे संतजन केले महाराज । न घडे आतां तुज भेईन मी ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे अहिक्यें ऐक्यता । वाढतें अनंता दुःखें दुःख ॥३॥ 


नये सोमसरी उपचाराची हरी । करकरेचें करीं काळें तोंड ॥१॥ 
मागतों इतुकें जोडुनियां कर । ठेउनियां शीर पायांवरी॥ध्रु.॥ 

तुह्यां आह्यां एके ठायीं सहवास । येथें द्वैत द्वेष काय बरा ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे बहुतां बहुतां रीती । अनंता विनंती परिसावी हे॥३॥ 


लालुचाईसाटीं बळकाविसी भावा । परी मी जाण देवा जिरों नेदीं ॥१॥ 
असों द्या निश्चय हा मनीं मानसीं । घातली येविशीं दृढ कास ॥ध्रु.॥ 
मज आहे बळ आळीचें सबळ । फोडीन अंत्राळ हृदय तुझें ॥२॥ 
करुणारसें तुकयाबंधु ह्मणे भुलवीन । काढूनि घेईन निज वस्तु ॥३॥ 


तुझीं वर्मे आह्यां ठावीं नारायणा । परी तूं शाहाणा होत नाहीं ॥१॥ 


मग कालाबुली हाका देते वेळे । होतोसि परी डोळे नुघडिसी ॥ध्रु.॥ 
जाणोनि अज्ञान करावें मोहरें । खोटी खोडी हे रे तुझी देवा ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे कारण प्रचीति । पाहातों वेळ किती तेच गुण ॥३॥ 


अवघीं तुज बाळे सारिखीं नाहीं तें । नवल वाटतें पांडुरंगा ॥१॥ 
ह्मणतां लाज नाहीं सकळांची माउली । जवळी धरिलीं एकें दुरी ॥ध्रु.॥ 
एकां सुख द्यावें घेऊनि वोसंगा । एक दारीं गळा श्रमविती ॥२॥ 

एकां नवनीत पाजावें दाटून । एकें अन्न अन्ने करितील ॥३॥ 

एकें वाटतील न वजावीं दुरी । एकांचा मत्सर जवळी येतां ॥४॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे नावडतीं त्यांस । कासया व्यालास नारायणा ॥५॥ 


निनांवा हें तुला । नांव साजे रे विठ्ठला । 

बरा शिरविला । फाटक्यामध्यें पाव ॥१॥ 

कांहीं तरी विचारिलें । पाप पुण्य ऐसें केलें । 

भुरळें घातलें । एकाएकीं भावासी ॥ध्रु.॥ 
मुद्राधारणें माळ माळा टिळे । बोल रसाळ कोंवळे । 
हातीं फांशाचे गुंडाळे । कोण चाळे गृहस्था हे ॥ ॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे मिस्किन । करितोसी देखोन । 
पाहा दुरिवरी विच्छिन्न । केला परी संसार ॥३॥ 


नाहीं घटिका ह्मणसी । लाग लागला तुजपाशीं । 
पडिला हृषीकेशी । जाब सकळ करणें ॥१॥ 

*४४शें नेलें पांघरुण । ठावें असोन दुर्बळ दीन । 
माणसांमधून । उठविलें खाणोऱ्या ॥ध्रु.॥ 

आह्लीं हें जगऊनि होतों पाणी । संदीं देवदेव करूनि । 
जालासी कोठोनि । पैदा चोरा देहाच्या ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे केलें। उघडे मजचि उमगिलें । 

ऐसें काय गेलें । होतें तुज न पुरतें॥३॥ 


कनवाळ कृपाळ । उदार दयाळ मायाळ । ह्मणवितोसी परि केवळ । गळेकाटू दिसतोसी ॥१॥ 
काय केलें होतें आह्णीं । सांग तुझें एकये जन्मीं । जालासी जो स्वामी । एवढी सत्ता करावया॥ध्रु.॥ 
भलेपणाचा पवाडा । बरा दाविला रोकडा । करूनि बंधु वेडा । जोडा माझा विखंडिला ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे भला । कैसें ह्मणताती तुजला । जीव आमुचा नेला । अंत पाहिला कांहींतरी॥३॥ 


आतां कळों आले गुण । अवघे चि यावरोन । चोखट लक्षण । धरिलें हें घरघेणें ॥१॥ 

या नांवें कृपासिंधु । ह्मणवितोसी दीनबंधु । मज तरी मैंदु । दिसतोसी पाहातां ॥ध्रु.॥ 

अमळ दया नाहीं पोटीं । कठीण तैसाचि कपटी । अंधळयाची काठी | माझी गुदरसी च ना ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे पुरता । नाहीं ह्यूण बरें अनंता। एरवीं असतां । तुझा घोंट भरियेला ॥३॥ 


काय सांगों हृषीकेशा । आहे अनुताप आला ऐसा । गिळावासी निमिषा । निमिष लागों नेदावें ॥१॥ 
माझें बुडविलें घर। लेंकरें बाळे दारोदार । लाविलीं काहार । तारातीर करोनि ॥ध्रु.॥ 

जीव घ्यावा कीं द्यावा । तुझा आपुला केशवा । इतुके उरलें आहे। भावाचिया निमित्यें ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्यमणें जग । बरें वाईट ह्मणो मग । या कारणें परी लाग । न संडावा सर्वथा ॥३॥ 


मायबाप निमाल्यावरी । घातलें भावाचे आभारीं । तो ही परि हरी । तुज जाला असमाई ॥१॥ 
हे कां भक्तिचे उपकार| नांदतें विध्वंसिलें घर । प्रसन्नता वेव्हार । सेवटीं हे जालासी ॥ध्रु.॥ 
एका जिवावरी । होतों दोनी कुटुंबारी । चाळवूं तो तरीं । तुज येतो निर्लज्जा ॥२॥ 

तुकयाबंधु ह्मणे भला । आणीक काय ह्यणावें तुला । वेडा त्यानें केला । तुजसवें संबंधु ॥३॥ 


पूवाअ पूर्वजांची गती । हे चि आईकिली होती । सेवे लावूनि श्रीपती । निश्चिंती केली तयांची ॥१॥ 
कां रे पाठी लागलासी। ऐसा सांग हृषीकेशी । अद्यापवरी न राहासी । अंत पाहासी किती ह्यूण ॥ध्रु.॥ 
जन्मजन्मांतरीं दावा । आह्यां आपणां केशवा । निमित्य चालवा । काईसयास्तव हें ॥२॥ 

तुकयाबंधु ह्मणे अदेखणा । किती होसी नारायणा | देखों सकवेना । खातयासी न खात्या ॥३॥ 


निसुर संसार करून । होतों पोट भरून । केली विवसी निर्माण । देवपण दाखविलें ॥१॥ 
ऐसा काढियेला निस | काय ह्यूण सहित वंश । आणिलें शेवटास । हाउस तरी न पुरे॥ध्रु.॥ 
उरलों पालव्या सेवटीं । तें ही न देखवे दृष्टी । दोघांमध्ये तुटी । रोकडीचि पाडीली ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे गोड । बहु जालें अति वाड । ह्मणोनी कां बुड । मुळयांसहित खावें ॥३॥ 


बरा जाणतोसी धर्मनीती । उचित अनुचित श्रीपती। करूं येते राती । ऐसी डोळे झांकूनि ॥१॥ 
आतां जाब काय कैसा। देसी तो दे जगदीशा । आणिला वोळसा । आपणां भोंवता ॥ध्रु.॥ 
सेवेचिया सुखास्तव | बळें धरिलें अज्ञानत्व । येइल परि हा भाव। ज्याचा त्यासी कारणा ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे नाहीं । आतां आह्यां बोल कांहीं । जडोनियां पायीं । तुझे त्वां चि घेतलें ॥३॥ 


कांहीं विपत्ति अपत्यां । आतां अमुचिया होतां । काय होईल अनंता । पाहा बोलों कासया ॥१॥ 
बरें अनायासें जालें। सायासेंविण बोले चाले । काबाड चुकलें । केलें कष्टावेगळें ॥ध्रु.॥ 

बरा सांपडलासी वोजा । वर्मावरी केशीराजा । बोलायासी तुझा । उजुरचि नाहींसा ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे दगा । बरा दिला होता बागा । झडकरी चलागा । चांग दैवें पावलों ॥३॥ 


देवा तुजपें माझ्या पूर्वजांचे कर्ण । आहे तें कां नेदिसी अझून । 
अवगलासीं झोंडपर्णें । परी मी जाण जीवें जिरों नेदीं ॥१॥ 
कळों येईल रोकडें । उभा करिन संतांपुढें । 

तुझें काय एवढें । भय आपुलें मागतां ॥ध्रु.॥ 

आजिवरी होतों नेणता । तों तुज फावलें रे अनंता | 

कवडीचा तो आतां । पडों नेदीन फेर ॥२॥ 

ठेविला ये जीवनीं जीव । ह्मणे तुकयाचा बंधव । 

माझा गळा तुझा पाव । एके ठायीं बांधेन ॥३॥ 


मागें असताशी कळला | उमस घेऊं नसता दिला। 
तेणें चि काळे केला । असता अवघा निवाडा ॥१॥ 
इतका न लगता उशीर । न धरितों भीडभार | 
सिध्दासी वेव्हार । कासयासी लागला ॥ध्रु.॥ 
असोनियां माल खरा । किती केल्या येरझारा | 
धरणें ही दिवस तेरा । माझ्या भावें घेतलें ॥२॥ 
अझ्ुन तरी इतक्यावरी । चुकवीं जनाचार हरी । 
तुकयाबंधु ह्मणे उरी । नाहीं तरी नुरे कांहीं ॥३॥ 


आतां न राहें क्षण एक । तुझा कळला रे लौकिक। नेदीं हालों एक । कांहीं केल्यावांचूनि ॥१॥ 

संबंध पडिला कोणाशीं। काय डोळे झांकितोसी । नेईन पांचांपाशीं । दे नाहींतरी वोठूनि॥ध्रु.॥ 

सुखें नेदीस जाणवलें । नास केल्याविण उगलें । तरि तें ही विचारिलें । आह्यी आहे तुज आधीं ॥२॥ 
असें च करूनि किती । नागविलीं नाहीं नीती । तुकयाबंधु ह्मणे अंतीं । न सोडिसी ते खोडी॥३॥ 


तुज ते सवे आहे ठावें । घ्यावें त्याचें बुडवावे । परि ते आह्यांसवें आतां न फावे कांहीं ॥१॥ 

नव्हों सोडायाचे धणी । कष्टे मेळविलें करोनि । पाहा विचारोनी । आढी धरोनि काम नाहीं॥ध्रु.॥ 
अवघे राहिले प्रकार । जालों जीवासी उदार । असा हा निर्धार | कळला असावा असेल ॥२॥ 
आतां निदसुर नसावें । गाठ पडली कुणब्यासवें । तुकयाबंधु ह्मणे राखावे । देवा महत्व आपुलें॥३॥ 


बहु बोलणें नये कामा । वाउगें तें पुरुषोत्तमा । एकाचि वचनें आह्यां । काय सांगणें तें सांग ॥१॥ 
देणें आहे कीं भांडाई । करणें आहे सांग भाई । आतां भीड कांहीं । कोणी न धरी सर्वथा ॥ध्रु.॥ 
मागें गेलें जें होउनी । असो तें धरित नाहीं मनीं । आतां पुढें येथूनि । कैसा काय विचार ॥२॥ 
सारखी नाहीं अवघी वेळ । हें तों कळतें सकळ । तुकयाबंधु ह्मणे खळखळ । करावी ते उरेल ॥३॥ 


आतां हें न सुटे न चुके । बोल कां दवडिसी फिके। 
जन लोक पारिखें । अवघें केलें म्यां यासाटीं ॥१॥ 
नये सरतां नव्हे भलें । तुझें लक्षण कळलें । 
बैसलासी काढिलें । देहाचे मुळीं दिवाळें ॥ध्रु.॥ 
दिसतोसी बरा बोल कोंवळे । गुण मैंदाचे चाळे । 
दिसताती ये वेळे । काय करूं विसंबोनि ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे देखतां । अंध बहिर ऐकतां । 

कैसें व्हावें आतां । इतकियाउपरी॥३॥ 


तिहीं ताळीं हेचि हाक । ह्मणती पांढरा स्फटिक । 

अवघा बुडविला लौकिक । सुखें चि भीके लाविलीं ॥१॥ 
थोंटा नांव शिरोमणी । नाहीं जोडा त्रिभुवनी । 

ह्मणोनि शाहाणे ते कोणी। तुझे दारीं बैसतिना ॥ध्रु.॥ 
निर्गुण निलाजिरा निनांवा । लंड झोंड कुडा देवा । 
नागवणा या नांवा । वांचूनि दुजा नाइकों ॥२॥ 

सर्वगुणें संपन्न । कळों आलासी संपूर्ण । 

तुकयाबंधु ह्मणे चरण । आतां जीवें न सोडीं ॥३॥ 


तो चि प्रसंग आला सहज । गुज धरितां नव्हे काज। न संडितां लाज । पुढें वोज न दिसे ॥१॥ 
तूं तर न होसी शाहाणा।| नये सांगतों तें ही मना । आपण आपणा । आतां प्रयत्न देखावा ॥ध्रु.॥ 
न पुरवी पाहातां वाट । द्यावें प्रमाण चोखट । कास घालूनियां नीट । चौघाचार करावा ॥२॥ 
आतां श्रमाचें कारण । नव्हे व्हावें उदासीन । न पडे तयाविण । गांठी तुकयाबंधु ह्मणे॥३॥ 


हळूहळू जाड । होत चालिलें लिगाड । जाणवेल निवाड । न करिसी परी पुढें ॥१॥ 

मी तों सांगून उतराई । जालों आतां तुज काई । कळों येईल भाई । तैसा करीं विचार ॥ध्रु.॥ 

मागे युगे अठ्ठाविस । जालीं दिवसाचा दिवस । मुदल व्याज कासावीस|। होसी देवा ये कामें ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे राखें । आतां टाकीं तुझीं तीं सुखें । जगजाहिर ठाउकें । जालें नाहीं खंडलेंसें ॥३॥ 


पत्र उचटिले प्रेत्ने । ग्वाही कराया कारणें । नाहींतरी पुण्यें । तुझ्या काय उणें आह्यां ॥१॥ 

नांव तुझें चि करोनि । आहों सुखें पोट भरोनि । केली जाणवणी । ह्मणउनि नाहीं ह्ॅणसील॥ध्रु.॥ 
आतां इतकियाउपरी । दे नको भलतें करीं । ह्मणती क्र्णकरी । आमुचा इतकें उदंड ॥२॥ 
तुकयाबंधु जागा । अळवावया पांडुरंगा| केला कांहीं मागायाची नव्हती गरज ॥३॥ 


माझ्या भावें केली जोडी । न सरेसी कल्पकोडी । आणियेलें धाडी । घालुनि अवघे वैकुंठ ॥१॥ 
आतां न लगे यावें जावें । कोठें कांहीं च करावें । जन्मोजन्मी खावें । सुखें बैसोनसें जालें ॥ध्रु.॥ 
असंख्य संख्या नाहीं पार । आनंदें दाटलें अंबर । न माये अपार | त्रिभुवनीं सांटवितां ॥२॥ 
अवघें भरलें सदोदित । जाले सुखाचे पर्वत । तुकयाबंधु ह्मणे परमार्थ । धन अद्भुत सांपडलें ॥३॥ 


आतां चुकलें देशावर । करणें अकरणें सर्वत्र । घरासी आगर । आला सकळसिध्दींचा ॥१॥ 
जालों निधाई निधानें। लागलें अनंतगुणरत्न । जन्माचे विच्छिन्न । दुःख जालें दारिद्र॥ध्रु.॥ 

तारूं सागरिंचें अवचितें । हेंदोवलें आलें येथें । ओढिलें संचितें । पूर्वदत्ते लाधलें ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे सीमा । नाहीं आमुचिया दैवा। आतां पुरुषोत्तमा । ऐसा सवदागर सांपडला ॥३॥ 


सांपडलें जुनें । आमुच्या वडिलांचें ठेवणें । केली नारायणें । कृपा पुण्यें पूवाअचिया ॥१॥ 

सुखें आनंदरूप आतां । आह्यी आहों याकरितां । निवारली चिंता । देणें घेणें चुकलें ॥ध्रु.॥ 

जालें भांडवल घरिंचें । अमुप नाम विठ्ठलाचे । सुकृत भावाचें । हें तयानें दाविलें ॥२॥ 

तुकयाबंधु ह्मणे फिटला । पांग नाहीं बोलायाला। चाड दुसरी विठ्ठ्ला । वांचूनियां आणीक ॥३॥ ॥॥ 


काम क्रोध अहंकार नको देहीं । आशा तृष्णा माया लज्जा चिंता कांहीं । 

वास पंढरीचा जन्म सदा देई । आणीक दुर्जे मागणें तुज नाहीं ॥१॥ 

कृपा देई दान हरि मज कृपा देई दान । नासीं त्रिमिर दाखवीं चरण । 

आर्त पुरवावें भेटी देऊन । नको उपेक्षूं आलिया शरण ॥ध्रु.॥ 

नाम अखंड हृदयीं राहो वाणी । न पडो विसर क्षण ज्यागृतिं स्वप्नीं । 

संतसमागम ऐसा दे लावुनि । आणीक दुजें कांहीं नेणें तुजवांचूनि ॥२॥ 

पंथपुरिंचा रविसुत पुरे आतां । आड करावा भवसिंधु ऐसा नव्हता । 

नाहीं आडताळा त्रैलाक्यामाजी सरता । विनवी तुकयाबंधु चरणीं ठेवूनि माथा ॥३॥ 


तटाचे जातीला नाहीं भीड भार । लाता मारी थोर लाहान नेणे ॥१॥ 
परी तो त्या विशेष मानुष होऊन । करी खंड मान वडिलांचा ॥ध्रु.॥ 
बेरसा गाढव माया ना बहीण । भुंके चवीविण भलतें चि ॥२॥ 


तुकयाबंधु ह्मणे बोकड मातलें । न विचारी आपुले तोंडीं मुते ॥३॥ 


मायझवा खर गाढवाचे बीज । तें ऐसें सहज कळों येतें ॥१॥ 
आपपमानिलें जेणें श्रेष्ठाचे वचन । ते चि त्याची खुण ओळखावी ॥ध्रु.॥ 
मद्यपीर पुरा अधम यातीचा । तया उपदेशाचा राग वांयां ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे पिसाळलें सुने । आप पर तेणें न विचारावे ॥३॥ 


मत्स्यकूर्मशेषा कोणाचा आधार । पृथिवीचा भार वाहावया ॥१॥ 

काय धाक आह्यां कासयाची चिंता । ऐसा तो असतां साहाकारी ॥ध्रु.॥ 
शंखचक्रगदा आयुधें अपार । वागवितो भार भक्तांसाटीं ॥२॥ 

पांडवां जोहरी राखिलें कुसरी । तो हा बंधुचा कैवारी तुकयाच्या ॥३॥ 


राम ह्मणतां कामक्रोधांचें दहन । होय अभिमान देशधडी ॥१॥ 

राम ह्मणतां कर्म तुटेल भवबंधन । नये श्रम सीण स्वप्नास ही ॥ध्रु.॥ 
राम ह्मणे जन्म नाहीं गर्भवास । नव्हे दारिद्रास पात्र कधीं ॥२॥ 

राम ह्मणतां यम शरणागत बापुडे । आढळ पद पुढें काय तेथें ॥३॥ 
राम ह्मणतां धर्म घडतील सकळ । त्रिमिर पडळ नासे हेळा ॥४॥ 
राम ह्मणतां ह्मणे तुकयाचा बंधु । तरिजेल भवसिंधु संदेह नाहीं ॥५॥ 


मरोनि जाईन गुणनामावरूनि । तुझ्या चक्रपाणी मायबापा ॥१॥ 
चुकविलीं दुःखें मायेचा वोळसा । तोडोनियां आशापाश तेणें ॥ध्रु.॥ 
केली काया तनु हिंवसी शीतळ । चिंतातळमळ नाहीं ऐसी ॥२॥ 
काळें तोंड काळ करूनि राहिलें । भूतमात्र जालें सज्जनसखें ॥३॥ 
तुकयाबंधु ह्मणें अवघ्या देशदिशा । मुक्त रे परेशा तुझ्या पुण्यें ॥४॥ 


आतां मागतों तें ऐक नारायणा । भावपूर्वक मनापासूनियां॥१॥ 

असों दे मोकळी जिव्हा जरि गाइल गुण । नाहीं तरी खिळुन टाकीं परती ॥ध्रु.॥ 
मातेचिया परी देखती परनारी। ठेवीं नेत्र तरी नाहीं तरि नको ॥२॥ 

तरी बरें कांटाळा करिती निंदास्तुतीचा । नाहीं तरि कानांचा ही देख प्रेत्न ॥३॥ 
सकळ इंद्रियांचा निग्रह करूनि एक । राखवीं पृथक तोडोनि भ्रम ॥४॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे ते चि वाट प्राणां । पडता नारायणा विसर तुझा॥५॥ 


नमस्कारी भूतें विसरोनि याती । तेणें आत्मस्थिती जाणीतली ॥१॥ 
परउपकारीं वेचियेल्या शक्ती । तेणें आत्मस्थिती जाणीतली ॥ध्रु.॥ 
द्रयें द्वैत भाव नाहीं जया चित्तीं । तेणें आत्मस्थिती जाणीतली ॥२॥ 
जयाचिये वाचे नये निंदास्तुती । तेणें आत्मस्थिती जाणीतली ॥३॥ 
उचित अनुचित जाणे धर्मनीती । दृढ भाव भक्ति मानव तो ॥४॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे वरकड ते येर । संसाराचे खर भारवाही ॥५॥ 


चवदा भुवनें लोक तिन्हीं दाढे जो कवळी । संपुष्ट तो संबळीमध्यें देखा ॥१॥ 
उत्पत्तिसंहारकरिता जो पाळण । तो नंदा नंदन ह्मणवीतसे ॥ध्रु.॥ 

असुर तोडरी दैत्यांचा काळ । जाला द्वारपाळ बळीचा तो ॥२॥ 

लक्षुमीचा स्वामी क्षीराच्या सागरा । उच्छिष्टकवळा पसरी मुख ॥३॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे चतुरांचा रावो । भावें तो पाहा हो केला वेडा ॥४॥ 


कोण या पुरुषार्थाची गति । आणियेला हातोहातीं । 
जाहाज पृथ्वीपति । केली ख्याती अद्भुत ॥१॥ 
भला रे पुंडलिका भला। महिमा नव जाये वर्णिला | 
दगा देउनि अवघियांला । सांटविलें अविनाश ॥ध्रु.॥ 
केलें एके घरीं केणें । भरलीं सदोदित दुकानें । 
दुमदुमिलीं सुखानें । हे भाग्याची पंढरी ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे किल्ल्या संताचे हातीं दिल्या । 
आंगावेगळें आपुल्या । टाकुनि जाला मेहेमान ॥३॥ 


पाहा हो कलिचें महिमान । असत्यासी रिझलें जन| 
पापा देती अनुमोदन । करिती हेळण संतांचे ॥१॥ 
ऐसें अधमर्चि बळ । लोक झकविले सकळ । 

केलें धर्माचें निर्मूळ । प्रळयकाळ आरंभला ॥पध्रु.॥ 
थोर या युगाचें आश्चर्य । ब्रह्मकर्म उत्तम सार । 
सांडूनियां द्विजवर । दावलपीर स्मरताती ॥२॥ 
ऐसे यथार्थाचे अनर्थ । जाला बुडाला परमार्थ । 
नाहीं जाली ऐसी नीत । हा हा भूत पातलें ॥३॥ 
शांति क्षमा दया । भावभक्ति सत्क्रिया । 

ठाव नाहीं सांगावया । सत्त्वधेर्य भंगिलें ॥४॥ 
राहिले वर्णावर्णधर्म । अन्योन्य विचरती कर्म । 


ह्मणवितां रामराम । श्रम महा मानिती॥५॥ 

थेर भोरपाचे विशीं । धांवती भूते आविसा तैसीं । 

कथा पुराण ह्मणतां सिसी । तिडीक उठी नकऱ्याचे ॥६॥ 
विषयलोभासाटीं । सवार्थेसीं प्राण साटी । 

परमार्थी पीठ मुठी। मागतां उठती सुनींसीं ॥७॥ 
धनाढय देखोनि अनामिक । तयातें मनिती आवश्यक । 
अपमानिले वेदपाठक । सात्त्वि शास्त्रज्ञ संपन्न ॥८॥ 
पुत्र ते पितियापाशीं | सेवा घेती सेवका ऐसी । 
सुनांचिया दासी । सासा जाल्या आंदण्या॥९॥ 

खोटें जालें आली विंवसी । केली मर्यादा नाहींसी । 
भ्रतारें तीं भार्यासी । रंक तैसीं मानिती ॥१७0॥ 
नमस्कारावया हरिदासां । लाजती धरिती कांहीं गर्वसा | 
पोटासाटीं खौसा । वंदिती मलिंछाच्या॥॥ 

बहुत पाप जालें उचंबळ । उत्तम न ह्मणती चांडाळ|। 
अभक्ष भक्षिती विटाळ । कोणी न धरी कोणाचा ॥॥ 
कैसें जालें नष्ट वर्तमान । एकादशीस खाती अन्न । 

विडे घेऊनि ब्राह्मण। अविंदवाणी वदताती ॥॥ 

कामिनी विटंबिल्या कुळवंती। वदनें दासीचीं चुंबिती । 
सोवळयाच्या स्फीती । जगीं मिरविती पवित्रता ॥॥ 
मद्यपानाची सुराणी । नवनीता न पुसे कोणी । 

केळवती व्यभिचारिणी । दैन्यवाणी पतिव्रता ॥॥ 

केवढी दोषाची सबळता। जाली पाहा हो भगवंता । 
पुण्य धुडावोनी संता । तीर्था हरी आणिली ॥॥ 

भेणें मंद जाल्या मेघवृष्टि । आकांतली कांपे सृष्टि । 

देव रिगाले कपाटीं । आटाआटी प्रवर्तली ॥॥ 

अपीक धान्यें दिवसें दिवसें। गाई हैसी चेवल्या गोरसें । 
नगरें दिसती उध्वंसें । पिकलीं बहुवसें पाखांडें ॥॥ 
होम हरपलीं हवनें । यज्ञयाग अनुष्ठाने । 
जपतपादिसाधनें । आचरणें भ्रष्टलीं ॥॥ 

अठरा यातींचे व्यापार। करिती तस्कराई विप्र । 
सांडोनियां शुध्द शुभ्र । वस्त्रे निळीं पांघरती ॥॥ 

गीता लोपली गायत्री । भरले चमत्कार मंत्री । 
अश्वाचियापरी। कुमारी विकिती वेदवक्ते ॥॥ 
वेदाध्ययनसंहितारुचि | भकाद्या करिती तयांची । 


आवडी पंडितांची। मुसाफावरी बैसली ॥॥ 

मुख्य सर्वोत्तम साधनें । तीं उच्छेदुनि केलीं दीनें । 

कुडीं कापटें महा मोहनें। मिरविताती दुर्जन ॥॥ 
कळाकुशळता चतुराई । तर्कवादी भेद निंदेठायीं । 
विधिनिषेधाचा वाही । एक ही ऐसीं नाडलीं ॥॥ 

जे संन्यासी तापसी ब्रह्मचारी। होतां वैरागी दिगांबर निस्पृही वैराग्यकारी। 
कामक्रोधें व्यापिले भारी। इच्छाकरीं न सुटती ॥॥ 

कैसें विनाशकाळाचें कौतुक । राजे जाले प्रजांचे अंतक । 
पिते पुत्र सहोदर। एकाएक शत्रुघातेंर्‌ वत्तती ॥॥ 

केवढी ये रांडेची अंगवण । भ्रमविलें अवघें जन । 

याती अठरा चाऱ्ही वर्ण । कर्दम करूनि विटाळले ॥॥ 
पूवाअहोतें भविष्य केलें । संतीं ते यथार्थ जालें । 

ऐकत होतों ते देखिलें।प्रत्यक्ष लोचनीं ॥॥ 

आतां असो हें आघवें । गति नव्हे कळीमध्येंवागवरावें । 
देवासी भाकोनि करुणावें । वेगें स्मरावे अंतरीं ॥॥ 

अगा ये वैकुंठानायका । काय पाहातोसि या कौतुका । 

धांव कलीनें गांजिलें लोकां । देतो हाका सेवक तुकयाचा ॥॥ 


केली हार्णाळां अंघोळी । येऊनि बैसलों राउळीं॥१॥ 
अजिचें जाले भोजन । राम कृष्ण नारायण ॥२॥ 
तुकयाबंधु ह्मणे नास । नाहीं कल्पांती जयास ॥३॥ ॥॥ 


तुजलागीं माझा जीव जाला पिसा । अवलोकितों दिशा पांडुरंगा ॥१॥ 
सांडिला वेव्हार माया लोकाचार । छंद निरंतर हा चि मनीं ॥ध्रु.॥ 
आइकिलें कानीं तें रूप लोचन । देखावया सीण करिताति ॥२॥ 
प्राण हा विकळ होय कासावीस । जीवनाविण मत्स्य तयापरी ॥३॥ 
तुका ह्मणे आतां कोण तो उपाव । करूं तुझे पाव आतुडे तो ॥४॥ 


कोणे गांवीं आहे सांगा हा विठ्ठल । जरी ठावा असेल तुह्मां कोणा ॥१॥ 
लागतसें पायां येतों लोटांगणीं । मात तरी कोणी सांगा याची ॥ध्रु.॥ 
गुण रूप याचे वाणिती या संतां । मज क्षेम देतां सुख वाटे ॥२॥ 
सर्वस्वें हा जीव ठेवीन चरणीं । पांडुरंग कोणी दावी तया ॥३॥ 

तुका ह्मणे गाईवत्सा तडातोडी | तैसी जाते घडी एकी मज ॥४॥ 


एकाचिये सोई कवित्वाचे बांधे । बांधिलिया साध्य काय तेथें ॥१॥ 
काय हातीं लागे भुसाचे कांडणीं । सत्यासी दाटणी करुनि काय ॥ध्रु.॥ 
कवित्वाचे रूढी पायां पाडी जग । सुखावोनि मग नरका जाय ॥२॥ 
तुका ह्मणे देव केल्याविण साहे । फजिती आहे लटिक्या अंगीं ॥३॥ 


भल्याचें दरुषण | तेथें शुभ चि वचन ॥१॥ 
बोलावी हे धर्मनीत । क्षोभें होत नाहीं हित ॥ध्रु.॥ 
मर्यादा ते बरी । वेळ जाणावी चतुरीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे बहु । लागे ऐसें बरें मऊ ॥३॥ 


आवडीने धरिलीं नांवें । प्रियभावें चिंतन ॥१॥ 

वेडा जाला वेडा जाला । लांचावला भक्तीसी ॥ध्रु.॥ 
निचाडया चाड धरी । तुळसी करीं दळ मागे ॥२॥ 
धरिला मग न करी बळ । तुका ह्मणे कळ पायीं ॥३॥ 


कंठीं राहो नाम । अंगीं भरोनियां प्रेम ॥१॥ 

ऐसें द्यावें कांहीं दान । आलों पतित शरण ॥ध्रु.॥ 
संतांचिये पायीं । वेळोवेळां ठेवी डोई ॥२॥ 
तुका ह्मणे तरें | भवसिंधु एका सरें॥३॥ 


विठ्ठल विठ्ठल येणें छंदें । ब्रह्मानंदे गजविं ॥१॥ 

वाये टाळ टाळयाटाळी । होइल होळी विघ्नांची ॥ध्रु.॥ 
विठ्ठल आद्ये अवसानीं । विठ्ठल मनीं स्मरावा ॥२॥ 
तुका ह्मणे विठ्ठलवाणी।| वदा कानीं आईका ॥३॥ 


पंढरीचे वारकरी । ते अधिकारी मोक्षाचे ॥१॥ 
पुंडलिका दिला वर । करुणाकरें विठ्ठले ॥ध्रु.॥ 
मूढ पापी जैसे तैसे। उतरी कासे लावूनि ॥२॥ 
तुका ह्मणे खरें जालें । एका बोलें संतांच्या ॥३॥ 


अमृताचीं फळें अमृताची वेली । ते चि पुढें चाली बीजाची ही ॥१॥ 


ऐसियांचा संग देई नारायणा । बोलावा वचना जयांचिया ॥ध्रु.॥ 
उत्तम सेवन सितळ कंठासी । पुष्टी कांती तैसी दिसे वरी ॥२॥ 
तुका ह्मणे तैसें होइजेत संगें । वास लागे अंगें चंदनाच्या ॥३॥ 


पंढरीसी जा रे आलेनो संसारा । दीनाचा सोयरा पांडुरंग ॥१॥ 
वाट पाहे उभा भेटीची आवडी । कृपाळू तांतडी उतावीळ ॥ध्रु.॥ 
मागील परिहार पुढें नेहे सीण । जालिया दर्षणें एकवेळा ॥२॥ 
तुका ह्मणे नेदी आणिकांचे हातीं । बैसला तो चित्तीं निवडेना ॥३॥ 


न कळे तें कळों येईल उगलें । नामें या विठ्ठले एकाचिया ॥१॥ 

न दिसे तें दिसो येईल उगलें । नामें या विठ्ठले एकाचिया ॥ध्रु.॥ 
न बोलों तें बोलों येईल उगलें । नामें या विठ्ठले एकाचिया ॥२॥ 
न भेटे तें भेटों येईल आपण । करितां चिंतन विठोबाचें ॥३॥ 
अलभ्य तो लाभ होईल अपार । नाम निरंतर ह्मणतां वाचे ॥४॥ 
तुका ह्मणे आसक्त जीव सर्वभावे । तरतील नांवें विठोबाच्या ॥५॥ 


बहुजन्में केला लाग । तो हा भाग लाधलों ॥१॥ 
जीव देइन हा बळी । करीन होळी संसारा ॥ध्रु.॥ 
गेलें मग नये हाता । पुढती चिंता वाटतसे ॥२॥ 
तुका ह्मणे तांतड करूं । पाय धरूं बळकट ॥३॥ 


भक्तिप्रेमसुख नेणवे आणिकां । पंडित वाचकां ज्ञानियांसी ॥१॥ 
आत्मनिष्ठ जरी जाले जीवन्मुक्त । तरी भक्ति सुख दुर्लभ त्यां ॥२॥ 
तुका ह्मणे कृपा करिल नारायण । तरि च हें वर्म पडे ठायीं ॥३॥ 


दुधाळ गाढवी जरी जाली पाहे । पावेल ते काय धेनुसरी ॥१॥ 
कागाचिया गळा पुष्पाचिया माळा । हंसाची तो कळा काय जाणे ॥ध्रु.॥ 
मर्कटें अंघोळी लावियेले टिळे । ब्राह्मणाचे लीळे वर्तू नेणे ॥२॥ 

जरी तो ब्राह्मण जाला कर्मभ्रष्ट । तुका ह्मणे श्रेष्ठ तिहीं लोकीं ॥३॥ 


देव भक्तालागीं करूं नेदी संसार । अंगें वारावार करोनि ठेवी ॥१॥ 
भाग्य द्यावें तरी अंगीं भरे ताठा । ह्मणोनि करंटा करोनि ठेवी ॥ध्रु.॥ 


स्त्री द्यावी गुणवंती नसती गुंते आशा । यालागीं कर्कशा पाठी लावी ॥२॥ 
तुका ह्मणे मज प्रचित आली देखा । आणीक या लोकां काय सांगों ॥३॥ 


वाघें उपदेशिला कोल्हा । सुखें खाऊं द्यावें मला॥१॥ 
अंतीं मरसी तें न चुके । मज ही मारितोसी भुके ॥ध्रु.॥ 
येरू ह्मणे भला भला । निवाड तुझ्या तोंडें जाला ॥२॥ 
देह तंव जाणार । घडेल हा उपकार ॥३॥ 

येरू ह्मणे मनीं । ऐसें जावें समजोनि ॥४॥ 

गांठी पडली ठका ठका । त्याचा धर्म बोले तुका ॥५॥ 


जेथें आठवती स्वामीचे ते पाय । उत्तम ते ठाय रम्य स्थळ ॥१॥ 
रान अथवा घर एकांत लोकांत । समाधान चित्त तें ते घडी ॥ध्रु.॥ 
धन्य तो हा काळ सरे आनंदरूप । वाहातां संकल्प गोविंदाचे ॥२॥ 
तुका ह्मणे लाभकाळ ते चि जीणें । भाग्य नारायण उत्तम तें ॥३॥ 


तुज न भें मी कळिकाळा । मज नामाचा जिव्हाळा॥१॥ 
माझा बळिया नेणसी कोण । संतां साहे नारायण ॥ध्रु.॥ 
शंख वधिला सागरीं । वेद घेउनि आला चारी ॥२॥ 

कूर्मे दैत्य वधिला जेठी । हात पाय लपवी पोटीं ॥३॥ 
वाराहरूप धरिलें गाढें । धरा प्रतापे धरिली दाढे ॥४॥ 
हिरण्यकश्यप विदारिला । भक्त प्रल्हाद रक्षिला ॥५॥ 
वामन जाला दिनानाथ । बळी पाताळीं घातला दैत्य॥६॥ 
छेदुनियां सहस्त्र भुजा । कामधेनु आणिली वोजा ॥७॥ 
शिळा प्रतापें सागरीं तारी । स्थापी बिभीषण रावण मारी ॥८॥ 
मारोनियां कंसराव । पिता सोडविला वसुदेव ॥९॥ 
पांचाळीसी गांजितां वैरी । वस्त्रे आपण जाला हरी ॥१ 0॥ 
गजेंद्र स्मरे राम राम। त्यासी पाववी वैकुंठधाम ॥॥ 

तुका ह्मणे हरिरूप जाले । पुन्हा जन्मा नाहीं आले ॥॥ 


सर्वा भूतीं द्यावे अन्न । द्रव्य पात्र विचारोन । उपतिष्ठे कारण | तेथें बीज पेरीजे ॥१॥ 

पुण्य करितां होय पाप । दुग्ध पाजोनि पोशिला साप । करोनि अघोर जप । दुःख विकत घेतलें ॥ध्रु.॥ 
भूमी पाहातां नाहीं वेगळी | माळ बरड एक काळी । उत्तम निराळी | मध्यम कनिष्ठ ॥२॥ 

ह्मणोनि विवेकें । कांहीं करणें निकें । तुका ह्मणे फिकें । रुची नेदी मिष्टान्न ॥३॥ 


देवावरी भार । वृत्ति अयाचित सार ॥१॥ 

देह देवाचे सांभाळी । सार योजे यथाकाळीं ॥ध्रु.॥ 
विश्‍्वासीं निर्धार | विस्तारील विश्वंभर ॥२॥ 
तुका ह्मणे व्हावें | बळ एक चि जाणावें ॥३॥ 


र्‌ वत्ततां बासर । काय करावें शरीर ॥१॥ 
ठेवा नेमून नेमून । माझें तुमचे पायीं मन ॥ध्रु.॥ 
नेदाविया वृत्ती । कोठें फांकों चि श्रीपती ॥२॥ 
तुका ह्मणे भले । जन्मा येऊनियां जाले ॥३॥ 


केली प्रज्ञा मनाशीं । तई मी दास सत्यत्वेशीं । नेईन पायांपाशीं । स्वामी मूळ पंढरिये ॥१॥ 
तोंवरी हें भरीं पोट । केला तो मिथ्या बोभाट । नाहीं सांपडली वाट । सइराट फिरतसें ॥ध्रु.॥ 
ज्यावें आदराचे जिणें । स्वामी कृपा करी तेणें । पाळिल्या वचनें । सख्यत्वाचा अनुभव ॥२॥ 
घडे तैसें घडो आतां । मायबापाची सत्ता। तुका ह्मणे चिंता । काय पाहें मारगा ॥३॥ 


नेत्र झाकोनियां काय जपतोसी । जंव नाहीं मानसीं भावप्रेम ॥१॥ 
उघडा मंत्र जाणा राम कृष्ण ह्मणा । तुटती यातना गर्भवास ॥ध्रु.॥ 
मंत्र यंत्र कांहीं करिसी जडी बुटी । तेणें भूतसृष्टी पावशील ॥२॥ 
सार तुका जपे बीजमंत्र एक । भवसिंधुतारक रामकृष्ण ॥३॥ 


संत मारगीं चालती । त्यांची लागो मज माती ॥१॥ 
काय करावीं साधनें । काय नव्हे एक तेणें ॥ध्रु.॥ 
शेष घेईन उच्छिष्ट | धाय धणीवरी पोट ॥२॥ 
तुका ह्मणे संतां पायीं । जीव ठेविला निशचयीं ॥३॥ 


जैसें तैसें बाळ मातेसी आवडे । बोलतां बोबडे शब्द गोड ॥१॥ 
आपुले आवडी लेववी खाववी । पाहोनियां जीवीं सुख वाटे ॥२॥ 
तुका ह्मणे काय देऊं परिहार | काय ते साचार जाणतसें ॥३॥ 


देवाचिया वस्त्रा स्वप्नीं ही नाठवी । स्त्रियेसी पाठवी उंच साडी ॥१॥ 
गाईचें पाळण नये चि विचारा । अश्वासी खरारा करी अंगें ॥ध्रु.॥ 
लेकराची रास स्वयें धांवे क्षाळूं ॥ न ह्मणे प्रक्षाळूं द्रिजपायां ॥२॥ 


तुका ह्मणे त्याच्या तोंडावरि थुंका । जातो यमलोका भोगावया ॥३॥ 


उरा लावी उर आळंगितां कांता । संतासी भेटतां अंग चोरी ॥१॥ 
अतीत देखोनि होय पाठमोरा । व्याहयासी सामोरा जाय वेगीं ॥ध्रु.॥ 
द्विजा नमस्कारा मनीं भाव कैचा । तुकचि दासीचा लेंक होय ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुह्मी क्रोधासी न यावें । स्वभावा करावें काय कोणीं ॥३॥ 


ब्रह्मज्ञान जरी कळें उठाउठी । तरि कां हिंपुटी वेदशास्त्रें ॥१॥ 
शास्त्रांचे भांडण जप तीर्थाटणें । उर्वचिं भ्रमण या च साटीं ॥ध्रु.॥ 
याचसाटीं जप याचसाटीं तप । व्यासें ही अमुप ग्रंथ केले ॥२॥ 
या च साटीं संतपाय हे सेवावे । तरि च तरावें तुका ह्मणे ॥३॥ 


गायत्री विकोन पोट जे जाळिती । तया होय गति यमलोकीं ॥१॥ 
कन्येचा जे नर करिती विकरा | ते जाती अघोरा नरकपाता ॥ध्रु.॥ 
नाम गाऊनियां द्रव्य जे मागती । नेणों तयां गति कैसी होय ॥२॥ 
आमुचा सांगाती आहे तो श्रीहरि । न लगे दुराचारी तुका ह्मणे ॥३॥ 


साधूच्या दर्शना लाजसी गव्हारा । वेश्येचिया घरा पुष्पे नेसी ॥१॥ 
वेश्या दासी मुरळी जगाची वोंवळी | ते तुज सोंवळी वाटे कैशी ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां लाज धरीं बुच्या । टांचराच्या कुच्या मारा वेगीं ॥३॥ 


राउळासी जातां त्रास मानी मोठा । बैसतो चोहोटां आदरेशीं ॥१॥ 
न करी स्नान संध्या ह्मणे रामराम । गुरुगुडीचे प्रेम अहर्निशी ॥ध्रु.॥ 
देवाब्राह्मणासी जाईना शरण । दासीचे चरण वंदी भावें ॥२॥ 

सुगंध चंदन सांडोनियां माशी । बसे दुर्गंधीशीं अतिआदरें॥३॥ 
तुका ह्मणे अरे ऐक भाग्यहीना । कां रे रामराणा विसरसी ॥४॥ 


दुर्बुध्दि ते मना । कदा नुपजो नारायणा ॥१॥ 
आतां ऐसें करीं । तुझे पाय चित्तीं धरीं ॥ध्रु.॥ 
उपजला भाव । तुमचे कृपे सिध्दी जावो ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां । लाभ नाहीं या परता ॥३॥ 


तरुवर बीजा पोटीं । बीज तरुवरा सेवटीं ॥१॥ 
तैसें तुह्या आह्यां जालें । एकीं एक सामावलें ॥ध्रु.॥ 
उदकावरील तरंग।तरंग उदकाचें अंग ॥२॥ 

तुका ह्मणे बिंबच्छाया । ठायीं पावली विलया॥३॥ 


साकरेच्या गोण्या बैलाचिये पाठी । तयासी सेवटीं करबाडें ॥१॥ 

मालाचे पैं पेटे वाहाताती उंटें । तयालागीं कांटे भक्षावया ॥ध्रु.॥ 

वाउगा हा धंदा आशा वाढविती । बांधोनियां देती यमा हातीं ॥२॥ 
ज्यासी असे लाभ तो चि जाणे गोडी । येर तीं बापुडीं सिणलीं वांयां ॥३॥ 
तुका ह्मणे शहाणा होई रे गव्हारा । चोऱ्यासीचा फेरा फिरों नको ॥४॥ 


चिरगुटें घालूनि वाढविलें पोट । गऱ्हवार बोभाट जनामध्यें ॥१॥ 
लटिके चि डोहळे दाखवी प्रकार । दुध स्तनीं पोर पोटीं नाहीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे अंतीं वांज चि ते खरी । फजिती दुसरी जनामध्यें ॥३॥ 


माझी सर्व चिंता आहे विठोबासी । मी त्याच्या पायांसी न विसंभें ॥१॥ 
विसरतां रूप क्षण एक चित्तीं । जिवलग मूर्ती सांवळी ते ॥ध्रु.॥ 
विसरतां हरी क्षण एक घडी । अंतरली जोडी लक्षलाभ ॥२॥ 

तुका ह्मणे माझ्या विठोबाचे पाये । संजीवनी आहे हृदयामाजी ॥३॥ 


काय तीं करावीं मोलाचीं माकडें । नाचत ती पुढें संसाराच्या ॥१॥ 
झाडा देतेवेळे विचकिती दांत । घेती यमदूत दंडवरी ॥ध्रु.॥ 

हात दांत कान हलविती मान । दाखविती जन मानावया ॥२॥ 
तुका ह्मणे किती जालीं हीं फजित । मार्गे नाहीं नीत भारवाही ॥३॥ 


थोर ती गळाली पाहिजे अहंता । उपदेश घेतां सुख वाटे ॥१॥ 
व्यर्थ भराभर केलें पाठांतर | जोंवरी अंतर शुध्द नाहीं ॥ध्रु.॥ 

घोडें काय थोडें वागवितें ओझें । भावेंविण तैसें पाठांतर ॥२॥ 
तुका ह्मणे धरा निष्ठावंत भाव । जरी पंढरीराव पाहिजे तो॥३॥ 


जाय जाय तूं पंढरी । होय होय वारकरी ॥१॥ 
सांडोनियां वाळवंट । काय इच्छिसी वैकुंठ ॥ध्रु.॥ 
खांद्या पताकांचे भार । तुळसीमाळा आणि अबीर ॥२॥ 


साधुसंतांच्या दाटणी । तुका जाय लोटांगणीं ॥३॥ 


जगीं ऐसा बाप व्हावा । ज्याचा वंश मुक्तिस जावा॥१॥ 

पोटा येतां हरलें पापा । ज्ञानदेवा मायबापा ॥ध्रु.॥ 

मुळीं बाप होता ज्ञानी । तरी आह्ली लागलों ध्यानीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे मी पोटींचें बाळ । माझी पुरवा ब्रह्मींची आळ ॥३॥ 


संतांच्या हेळणे बाटलें जें तोंड । प्रत्यक्ष तें कुंड चर्मकाचे ॥१॥ 
भेसळीचें वीर्य ऐशा अनुभवें । आपुलें परावें नाहीं खळा ॥ध्रु.॥ 

संतांचा जो शोध करितो चांडाळ । धरावा विठाळ बहु त्याचा ॥२॥ 
तुका ह्मणे केली प्रज्ञा या च साटीं । कांहीं माझे पोटीं शंका नाहीं ॥३॥ 


बहु टाळाटाळी । होतां भोवताहे कळी ॥१॥ 
बरें नव्हेल सेवटीं । भय असो द्यावें पोटीं ॥ध्रु.॥ 
मुरगाळी कान । घुसमाडील सावधान ॥२॥ 
अबोलणा तुका । ऐसें कोणी लेखूं नका ॥३॥ 


जिव्हे जाला चळ । नेये अवसान ते पळ ॥१॥ 
हें चि वोसनावोनी उठी । देव सांटविला पोटीं ॥ध्रु.॥ 
नाहीं ओढा वारा| पडिला प्रसंग तो बरा ॥२॥ 
तुका ह्मणे जाली । मज हे अनावर बोली ॥३॥ 


गोहो यावा गांवा । ऐसे नवस करी आवा ॥१॥ 
कैचे पुण्य तया गांठी । व्रतें वेची लोभासाटीं ॥ध्रु.॥ 
वाढावें संतान गृहीं व्हावें धनधान्य ॥२॥ 

मागे गारगोटी । परिसाचीये साटोवाटी ॥३॥ 

तुका ह्मणे मोल । देउन घेतला सोमवल ॥४॥ 


बाळपणें ऐसीं वरुषें गेलीं बारा । खेळतां या पोरा नानामतें ॥१॥ 
विटू दांडू चेंडू लगोऱ्या वाघोडीं । चंपे पेंड खडी एकीबेकी ॥ध्रु.॥ 
हमामा हुंबरी पकव्याच्या बारे । खेळे जंगीभोंवरे चुंबाचुंबी ॥२॥ 

सेलडेरा आणि निसरभोंवडी । उचली बाले धोंडी अंगबळें ॥३॥ 


तुका ह्मणे ऐसें बाळपण गेलें । मग तारुण्य आलें गर्वमूळ ॥४॥ 


तारुण्याच्या मदें न मनी कोणासी । सदा मुसमुसी खूळ जैसा ॥१॥ 
अंठोनी वेंठोनीं बांधला मुंडासा । फिरतसे हैसा जनामधीं ॥ध्रु.॥ 
हातीं दीडपान वरती च मान । नाहीं तो सन्मान भलियांसी ॥२॥ 
श्वानाचिया परी हिंडे दारोदारीं । पाहे परनारी पापदृष्टी ॥३॥ 

तुका ह्मणे ऐसा थोर हा गयाळी । करितां टवाळी जन्म गेला ॥४॥ 


ह्यातारपणीं थेटे पडसे खोकला । हात कपाळाला लावुनि बैसे ॥१॥ 
खोबरियाची वाटी जालें असे मुख । गळतसे नाक शॅलेष्मपुरी ॥ध्रु.॥ 
बोलों जातां शब्द नये चि हा नीट । गडगडी कंठ कफ भारी ॥२॥ 
सेजारी ह्मणती मरेना कां मेला । आणिला कांटाळा येणें आह्यां ॥३॥ 
तुका ह्मणे आतां सांडुनी सर्वकाम । स्मरा राम राम क्षणक्षणा ॥४॥ 


जेथें कीर्तन करावें । तेथें अन्न न सेवावें ॥१॥ 

बुका लावूं नये भाळा । माळ घालूं नये गळां ॥ध्रु.॥ 
तटावृषभासी दाणा। तृण मागो नये जाणा ॥२॥ 
तुका ह्मणे द्रव्य घेती । देती ते ही नरका जाती ॥३॥ 


लंकेमाजी घरें किती तीं आइका । सांगतसें संख्या जैसीतैसी ॥१॥ 

पांच लक्ष घरें पाषाणांचीं जेथें । सात लक्ष तेथें विटेबंदी ॥ध्रु.॥ 

कोटि घरें जेथें कांशा आणि तांब्याचीं । शुध्द कांचनाचीं सप्त कोटी ॥२॥ 
तुका ह्मणे ज्याची संपदा एवढी । सांगातें कवडी गेली नाहीं ॥३॥ 


व्यभिचारिणी गणिका कुंटणी । विश्‍वास चि मनीं राघोबाचा ॥१॥ 
ऐसी ही पापिणी वाइली विमानी । अचळ भुवनीं टेवियेली ॥ध्रु.॥ 
पतितपावन तिहीं लोकीं ठसा । कृपाळू कोंवसा अनाथांचा ॥२॥ 
तुका ह्मणे विठोबाची धरा सोय । आणिक उपाय नेणों किती ॥३॥ 


गजेंद्र तो हस्ती सहस्त्र वरुषें । जळामाजी नक्रें पीडिलासे ॥१॥ 
सुहुर्दी सांडिलें कोणी नाहीं साहे । अंतीं वाट पाहे विठो तुझी ॥ध्रु.॥ 
कृपेच्या सागरा माझ्या नारायणा । तया दोघांजणा तारियेले ॥२॥ 


तुका ह्मणे नेले वाऊनि विमानी । मी ही आईकोनी विशवासलों ॥३॥ 


ब्रह्मयाचे वेद शंखासुरें नेले । त्यासाटी धरिलें मत्स्यरूप ॥१॥ 

तेणें आत्मा नव्हता नेला ब्रह्मांडासी । काय ब्रह्मयासी नव्हतें ज्ञान ॥ध्रु.॥ 
परि तेणें धावा केला आवडीनें । जाले नारायण कृपासिंधु ॥२॥ 

तुका ह्मणे विठोबा मी नामधारक । पोसनें सेवक भेटी देई ॥३॥ 


देवीं आणि दैतीं सिंधू गुसळिला । भार पृथ्वीस जाला साहावेना ॥१॥ 
जालासी कासव धरिली पाठीवरी । चिंता तुज हरी सकळांची ॥ध्रु.॥ 
तये काळीं देव करिताती स्तुती । कृपाळु श्रीपती ह्मणोनियां ॥२॥ 
तुका ह्मणे ऐसे उदंड पवाडे । ज्यासी सहस्र तोंडें सिणला तो ही ॥३॥ 


हिरण्याक्ष दैत्य मातला जे काळीं । वरदानें बळी शंकराच्या ॥१॥ 
इंद्रपदराज्य घेतलें हिरोनी । देवा चक्रपाणी ह्मणती धांव ॥ध्रु.॥ 

तइं पांडुरंगा शूकर जालेती । तया दैत्यपती मारविले॥२॥ 

तुका ह्मणे ज्यांची राज्यें त्यांसी दिलीं । ऐसी तूं माउली पांडुरंगा॥३॥ 


प्रल्हादाकारणें नरसिंहीं जालासी । त्याचिया बोलासी सत्य केलें ॥१॥ 
राम कृष्ण गोविंदा नारायणा हरि । गर्जे राजद्वारीं भक्तराज ॥ध्रु.॥ 
विठ्ठल माधव मुकुंद केशव । तेणें दैत्यराव दचकला ॥२॥ 

तुका ह्मणे तयां कारणें सगुण | भक्तांचे वचन सत्य केलें ॥३॥ 


नामाचें सामर्थ्य कां रे दवडीसी । कां रे विसरसी पवाडे हे ॥१॥ 
खणखणां हाणती खर्ग प्रल्हादासी । न रुपे आंगासी किंचित ही ॥ध्रु.॥ 
राम कृष्ण हरी ऐसी मारी हाक । तेणें पडे धाक बळियासी ॥२॥ 

असों द्यावी सामर्थ्ये ऐसिया कीर्तीचीं । आवडी तुक्‍याची भेटी देई ॥३॥ 


वाटीभर विष दिलें प्रल्हादासी । निर्भय मानसीं तुझ्याबळें ॥१॥ 
भोक्ता नारायण केलें तें प्राशन । प्रतापे जीवन जालें तुझ्या ॥ध्रु.॥ 
नामाच्या चिंतनें विषाचे ते आप । जाहालें देखत नारायणा ॥२॥ 
तुका ह्मणे ऐसे तुझे बडिवार । सिणला फणीवर वर्णवेना ॥३॥ 


अग्निकुंडामध्यें घातला प्रल्हाद । तरी तो गोविंद विसरेना ॥१॥ 
पितियासी ह्मणे व्यापक श्रीहरि । नांदतो मुरारी सर्वां ठायीं ॥ध्रु.॥ 
अग्निरूपें माझा सखा नारायण । प्रल्हाद गर्जून हाक मारी ॥२॥ 
तुका ह्मणे अग्नि जाहाला शीतळ । प्रताप सबळ विठो तुझा ॥३॥ 


कोपोनियां पिता बोले प्रल्हादासी । सांग हृषीकेशी कोठें आहे ॥१॥ 
येरू ह्मणे काष्ठीं पाषाणीं सकळीं । आहे वनमाळी जेथें तेथें ॥ध्रु.॥ 
खांबावरी लात मारिली दुर्जनें । खांबीं नारायण ह्मणतां चि ॥२॥ 
तुका ह्मणे कैसा खांब कडाडिला | ब्रह्मा दचकला सत्यलोकीं ॥३॥ 


डळमळिला मेरु आणि तो मांदार | पाताळीं फणिवर डोई झाडी ॥१॥ 
लोपे तेजें सूर्य आणीक हा चंद्र । कांपतसे इंद्र थरथरां ॥ध्रु.॥ 

ऐसें रूप उग्र हरीनें धरिलें । दैत्या मारियेलें मांडीवरी ॥२॥ 

तुका ह्मणे भक्तांकारणें श्रीहरि । बहु दुराचारी निर्दाळिले ॥३॥ 


बहुत कृपाळु दीनाचा दयाळु । जगीं भक्तवत्सळु नाम तुझें ॥१॥ 
मानियेला चित्तीं बळीचा उपकार । अझूनि त्याचें द्वार राखसील ॥ध्रु.॥ 
काय त्याच्या भेणें बैसलासी द्वारीं । नाहीं तुज हरि कृपा बहु ॥२॥ 
तुका ह्मणे भक्तजनाची ममता । तुह्यांसी अनंता अलोलिक ॥३॥ 


पांडुरंगा तुझे काय वाणूं गुण । पवाडे हे धन्य जगीं तुझे ॥१॥ 
दंडिलें दुर्वासा सुरा असुरानें । तो आला गाऱ्हाणें सांगावया ॥ध्रु.॥ 
बळिचिये द्वारीं तुह्यी बैसलेती । दुर्वास विनंती करी भावें ॥२॥ 
तुका ह्मणे कृपासागरा श्रीहरी । तुझी भक्तावरी प्रेमच्छाया ॥३॥ 


दुर्वासया स्वामी गुंतलो भाकेसी । पुसा जा बळीसी निरोप द्यावा ॥१॥ 
त्याचे आज्ञेविण आह्यां येतां नये । द्वारपाळ राहें होऊनियां ॥ध्रु.॥ 
पुसे दुर्वासया बळीसी जाऊनि । येरू ह्मणे झणी बोलों नका ॥२॥ 
तुका ह्मणे केला अन्यत्राचा त्याग । तेव्हां पांडुरंग सखा जाला ॥३॥ 


बळी ह्मणे आजि दुर्वासया स्वामी । मागो नका तुह्यी नारायणा ॥१॥ 
बहुतां प्रयासीं जोडला श्रीहरी । बैसविला द्वारीं राखावया ॥ध्रु.॥ 


परतला दुर्वास मग हो तेथूनि । चिंतातुर मनीं उद्गेगला ॥२॥ 
काय तूं एकाचा आहेसी अंकित । होई कृपावंत तुका ह्मणे ॥३॥ 


त्रैलोकींचा नाथ सकळांचा आधार । बळिचें तुवां घर धरियेलें ॥१॥ 
आह्यां मोकलिलें कोणां निरविलें । कोणा हातीं दिले तिन्ही लोक ॥ध्रु.॥ 
अनाथांचा बंधु दासांचा कैवारी । ब्रिदें तुझीं हरी जाती वांयां ॥२॥ 

तुका ह्मणे ऐसें बोलिला दुर्वास । वाटला संतोष पांडुरंगा ॥३॥ 


बोलिलेती ते देवक्र्षी दुर्वासया । जाय पुसावया मागत्यानें ॥१॥ 
मागुता दुर्वास पुसे बळिराया । निरोप जावया देई देवा ॥ध्रु.॥ 

बळी ह्मणे त्यासी जाय मी न ह्मणें । जाईल नारायण लागला ची ॥२॥ 
मजपाशीं राहें कोठें तरीं जाय । तुका ह्मणे पाय न सोडीं मी ॥३॥ 


दुर्वासे निरोप आणिला ये रिती । मग वाढलेती नारायणा ॥१॥ 
ठेविलें चरण बळिचिये द्वारीं । शीर अंगावरी लांबविले ॥ध्रु.॥ 
पाडियेलें द्वार द्रवारावतियेसी । वरि हृषीकेशी निघालेती ॥२॥ 
तेथूनियां नाम पडिलें द्वारका । वैकुंठनायका तुका ह्मणे ॥३॥ 


मुरुकुश दोन्ही मारिले आसुर । दुर्वास त्र्षीश्वर सुखी केला ॥१॥ 
मारियेला मुरु ह्मणोनी मुरारी । नाम तुझें हरी पडियेलें ॥ध्रु.॥| 
पूवाअहुनी ऐसा भक्तिप्रतिपाळ । केला त्वां सांभाळ नारायणा ॥२॥ 
तुका ह्मणे ये चि वेळे काय जालें । कां सोंग धरिलें मोहनाचें ॥३॥ 


गुरुपादाग्रींचें जळ । त्यास मानी जो विटाळ ॥१॥ 
संतीं वाळिला जो खळ । नरकीं पचे चिरकाळ ॥ध्रु.॥ 
गुरुतीथाअ अनमान । यथासांग मद्यपान ॥२॥ 
गुरुअंगुष्टा न चोखी । मुख घाली वेश्येमुखीं ॥३॥ 
तुका ह्मणे सांगों किती । मुखीं पडो त्याचे माती ॥४॥ 


वाढविलें कां गा । तुह्ली एवढें पांडुरंगा ॥१॥ 
काय होती मज चाड । एवढी करावया बडबड ॥ध्रु.॥ 
ब्रह्मसंतर्पण । लोकीं करावें कीर्तन ॥२॥ 


निमित्याचा धणी । तुका ह्मणे नेणे कोणी ॥३॥ 


साही शास्त्रा अतिदुरी तो परमात्मा श्रीहरि । तो दशरथाचे घरीं क्रीडतो राम ॥१॥ 
शिवाचे निजदेह वाल्मीकाचें निजगुहे । तो भिल्लटीचीं फळें खाय श्रीराम तो ॥ध्रु.॥ 
योगियांचे मनीं नातुडे चिंतनीं । वानरांचे कानीं गोष्टी सांगे ॥२॥ 

चरणीं शिळा उध्दरी नामें गणिका तारी । तो कोळिया घरीं पाहुणा राम॥३॥ 

क्षण एक सुरवरा नातुडे नमस्कारा । तो रिसा आणि वानरा क्षम दे राम ॥४॥ 

राम सांवळा सगुण राम योगियार्चें ध्यान । राम राजीवलोचन तुका चरण वंदितो ॥५॥ 


विठ्ठल माझा जीव विठ्ठल माझा भाव । कुळधर्म देव विठ्ठल माझा ॥१॥ 
विठ्ठल माझा गुरु विठ्ठल माझा तारूं । उतरील पारु भवनदीचा ॥ध्रु.॥ 
विठ्ठल माझी माता विठ्ठल माझा पिता | विठ्ठल चुलता बहिणी बंधु ॥२॥ 
विठ्ठल हे जन विठ्ठल माझें मन। सोयरा सज्जन विठ्ठल माझा ॥३॥ 
तुका ह्मणे माझा विठ्ठल विसावा। नश्वरित गांवा जाइन त्याच्या ॥४॥ 


न मनावी चिंता । कांहीं माझेविशीं आतां ॥१॥ 

ज्याणें लौकिक हा केला । तो हें निवारिता भला ॥ध्रु.॥ 
माझे इच्छे काय । होणार ते एक ठाय ॥२॥ 

सुखा आणि दुःखा । ह्मणे वेगळा मी तुका ॥३॥ 


माझा पाहा अनुभव । केला देव आपुला ॥१॥ 
बोलविले तें चि द्यावें । उत्तर व्हावें ते काळीं ॥ध्रु.॥ 
सोडिलिया जग निंद्य । मग गोविंद ह्मणियारा ॥२॥ 
तुका ह्मणे धीर केला । तेणें याला गोविलें ॥३॥ 


जिंकावा संसार । येणें नांवें तरी शूर ॥१॥ 

येरें काय तीं बापुडीं । कीर अहंकाराचीं घोडीं ॥ध्रु.॥ 
पण ऐशा नांवें । देवा धरिजेतो भावें ॥२॥ 

तुका ह्मणे ज्यावें । सत्य कीर्तीरनि बरवें ॥३॥ 


सरे ऐसें ज्याचें दान । त्याचे कोण उपकार ॥१॥ 
नको वाढूं ऐसें काचे । दे वो साच विठ्ठला ॥ध्रु.॥ 


रडत मागें सांडी पोर । ते काय थोर माउली ॥२॥ 
तुका ह्मणे कीर्ति वाढे । धर्म गाढे ते ऐसे ॥३॥ 


तुटे मायाजाळ विघडे भवसिंधू । जरि लागे छंदु हरिनामें ॥१॥ 

येर कर्म धर्म करितां ये कळी । माजी तरला बळी कोण सांगा ॥ध्रु.॥ 
न पढवे वेद नव्हे शास्त्रबोध । नामाचे प्रबंध पाठ करा ॥२॥ 

न साधवे योग न करवे वैराग्य । साधा भक्तिभाग्य संतसंगे ॥३॥ 

नव्हे अनुष्ठान न कळे ब्रह्मज्ञान । करावी सोपान कृष्णकथा ॥४॥ 
तुका ह्मणे वर्म दावियेलें संतीं । यापरती विश्रांति आणिक नाहीं ॥५॥ 


लोभावरी ठेवुनि हेत । करी असत्य न्याय नीत॥१॥ 
त्याच्या पूर्वजां पतन । नरकीं किडे होती जाण ॥ध्रु.॥ 
कोटिगोहत्यापातक। त्यासी घडेल निष्टंक ॥२॥ 
मासां श्रवे जे सुंदरा । पाजी विटाळ पितरां ॥३॥ 
तुका ह्मणे ऐसियासी । यम गांजील सायासी ॥४॥ 


देह जाईल जाईल । यासी काळ बा खाईल ॥१॥ 
कां रे नुमजसी दगडा । कैचे हत्ती घोडे वाडा ॥ध्रु.॥ 
लोडें बालिस्तें सुपती । जरा आलिया फजिती ॥२॥ 
शरीरसंबंधाचें नातें । भोरडया बुडविती सेतातें ॥३॥ 
अझुनि तरी होई जागा । तुका ह्मणे पुढें दगा॥४॥ 


मागें बहुतां जनां राखिलें आडणी । धांवसी निर्वाणी नाम घेतां ॥१॥ 
ऐसें ठावें जालें मज बरव्या परी । ह्मणऊनि करीं धांवा तुझा ॥ध्रु.॥ 
माझेविशीं तुज पडिला विसरु । आतां काय करूं पांडुरंगा ॥२॥ 
अझुनि कां नये तुह्यासी करुणा । दुरि नारायणा धरिले मज ॥३॥ 
तुका ह्मणे जीव जाऊं पाहे माझा । आतां केशीराजा घालीं उडी ॥४॥ 


कळलें माझा तुज नव्हे रे आठव । काय काज जीव ठेवूं आतां ॥१॥ 
तूं काय करिसी माझिया संचिता । धिग हे अनंता जालें जिणें ॥ध्रु.॥ 
पतितपावन राहिलों या आशा । आइकोनि ठसा कीर्ती तुझी ॥२॥ 
आतां कोण करी माझा अंगीकार । कळलें निष्ठुर जालासी तूं ॥३॥ 


तुका ह्मणे माझी मांडिली निरास । करितों जीवा नास तुजसाटीं ॥४॥ 


तरि कां मागें वांयां कीर्ती वाढविली । जनांत आपुली ब्रिदावळी ॥१॥ 
साच करितां आतां फिरसी माघारा । ठायींचें दातारा नेणवेचि ॥ध्रु.॥ 
संतांसी श्रीमुख कैसें दाखविसी । पुढें मात त्यांसी सांगईन ॥२॥ 
घेईन डांगोरा तुझिया नामाचा । नव्हे अनाथांचा नाथ ऐसा ॥३॥ 
तुका ह्मणे आधीं राहिलों मरोनि | तूं कां होसी धनी निमित्याचा ॥४॥ 


आही तुझ्या दासीं । जरि जावें पतनासी ॥१॥ 
तरि हें दिसे विपरीत । कोठें बोलिली हे नीत ॥ध्रु.॥ 
तुझें नाम कंठीं । आह्यां संसार आटी ॥२॥ 

तुका ह्मणे काळ । करी आह्यांसी विटाळ॥३॥ 


लाजती पुराणें । वेदां येऊं पाहे उणें ॥१॥ 

आह्ली नामाचे धारक । किविलवाणीं दिसों रंक ॥ध्रु.॥ 
बोलिले ते संतीं । बोल वायांविण जाती ॥२॥ 

तुका ह्मणे देवा । रोकडी हे मोडे सेवा॥३॥ 


आहारनिद्रे न लगे आदर । आपण सादर ते चि होय॥१॥ 
परमितेविण बोलणें ते वांयां । फार थोडें काया पिंड पीडी ॥ध्रु.॥ 
समाधान त्याचें तो चि एक जाणे । आपुलिये खुणे पावोनियां ॥२॥ 
तुका ह्मणे होय पीडा ते न करीं । मग राहें परी भलतिये ॥३॥ 


भूमि अवघी शुध्द जाणा । अमंगळ हे वासना ॥१॥ 
तैसे वोसपले जीव । सांडी नसतां अंगीं घाव ॥ध्रु.॥ 
जीव अवघे देव । खोटा नागवी संदेह ॥२॥ 

तुका ह्मणे शुध्द । मग तुटलिया भेद ॥३॥ 


सरतें माझें तुझें । तरि हें उतरतें ओझें ॥१॥ 

न लगे सांडावें मांडावे । आहे शुध्द चि स्वभावें ॥ध्रु.॥ 
घातला तो आशा। मोहोजाळें गळां फासा ॥२॥ 
सुखदुःखाचा तो मान । नाहीं दुःखाचा तो शीण ॥३॥ 


करितां नारायण । एवढें वेचितां वचन ॥४॥ 
लाभ हानि हे समान | तैसा मान अपमान ॥५॥ 
तुका ह्मणे याचें । नांव सोंवळें साचें ॥६॥ 


तुज करितां होती ऐसे । मूढ चतुर पंडित पिसे॥१॥ 
परि वर्म नेणे तें कोणी । पीडाखाणी भोगितील ॥ध्रु.॥ 
उलंघितें पांगुळ गिरी । मुके करी अनुवाद ॥२॥ 
पापी होय पुण्यवंत । न करी घात दुर्जन ॥३॥ 

अवघें हेळामात्रें हरि । मुक्त करी ब्रह्मांड ॥४॥ 

तुका ह्मणे खेळे लीळा । पाहे वेगळा व्यापूनि ॥५॥ 


पिकवावें धन । ज्याची आस करी जन ॥१॥ 

पुरोनि उरे खातां देतां । नव्हे खंडन मवितां ॥ध्रु.॥ 
खोलीं पडे ओली बीज तरीं च हाता लागे निज ॥२॥ 
तुका ह्मणे धणी । विठ्ठल अक्षरें या तिन्ही ॥३॥ 


करिसी लाघवें । तूं हें खेळसी आघर्वे ॥१॥ 
अहंकार आड । आह्यां जगासी हा नाड ॥ध्रु.॥ 
येथें भुतें यावें । दावूं लपों ही जाणावें ॥२॥ 

तुका ह्मणे हो श्रीपती । आतां चाळवाल किती॥३॥ 


घालिती पव्हया । वाटे अनाथाच्या दया ॥१॥ 
तैसें कां हें नये करूं । पांडुरंगा आह्यां तारूं ॥ध्रु.॥ 
रोगियासी काढा । देउनि वारितील पीडा ॥२॥ 
बुडत्यासाटीं उडी । घालितील कां हे जोडी ॥३॥ 
सारितील कांटे । पुढें मागिलांचे वाटे ॥४॥ 

तुका ह्मणे भार । घेती भागल्यांचा फार ॥५॥ 


नका दंतकथा येथें सांगों कोणी । कोरडे ते मानी बोल कोण ॥१॥ 
अनुभव येथें व्हावा शिष्टाचार । न चलती चार आह्यांपुढें ॥ध्रु.॥ 
निवडी वेगळें क्षीर आणि पाणी । राजहंस दोन्ही वेगळालीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे येथें पाहिजे जातीचें । येरा गाबाळाचें काय काम॥३॥ 


न करि त्याचें गांढेपण । नारायण सिध्द उभा ॥१॥ 
भवसिंधूचा थडवा केला । बोलाविला पाहिजे ॥ध्रु.॥ 
याचे सोई पाउल वेचे । मग कैचे आडथळे ॥२॥ 
तुका ह्मणे खरें खोटें । न ह्मणे मोटें लहान ॥३॥ 


रिकामें तूं नको मना । राहों क्षणक्षणा ही ॥१॥ 
वेळोवेळां पारायण । नारायण हें करीं ॥ध्रु.॥ 
भ्रमणांच्या मोडीं वाटा। न भरें फाटा आडरानें ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझ्या जीवें । हें चि घ्यावें धणीवरी ॥३॥ 


पंचभूतांचिये सांपडलों संदीं । घातलोंसे बंदीं अहंकारें॥१॥ 

आपल्या आपण बांधविला गळा । नेणें चि निराळा असतां हो ॥ध्रु.॥ 
कासया हा सत्य लेखिला संसार । कां हे केले चार माझें माझें ॥२॥ 
कां नाहीं शरण गेलों नारायणा | कां नाहीं वासना आवरिली ॥३॥ 
किंचित सुखाचा धरिला अभिळास । तेणें बहु नास केला पुढें ॥४॥ 
तुका ह्मणे आतां देह देऊं बळी । करुनि सांडूं होळी संचिताची ॥५॥ 


देव जाले अवघे जन । माझे गुण दोष हारपले ॥१॥ 
बरवें जालें बरवें जालें । चित्त धालें महालाभें ॥ध्रु.॥ 
दर्पणीचें दुसरें भासे । परि तें असे एक तें ॥२॥ 

तुका ह्मणे सिंधुभेटी । उदका तुटी वाहाळासी ॥३॥ 


बहुत प्रकार परि ते गव्हाचे । जिव्हा नाचे आवडी॥१॥ 

सरलें परि आवडी नवी । सिंधु दावी तरंग ॥ध्रु.॥ 

घेतलें घ्यावें वेळोवेळां । माय बाळा न विसंबे ॥२॥ 

तुका ह्मणे रस राहिला वचनीं । तो चि पडताळूनि सेवीतसें ॥३॥ 


आह्यां सोइरे हरिजन । जनीं भाग्य निकंचन ॥१॥ 
ज्याच्या धैर्या नाहीं भंग । भाव एकविध रंग ॥ध्रु.॥ 
भुके तान्हे चित्तीं। सदा देव आठविती ॥२॥ 
तुका ह्मणे धन । ज्याचें वित्त नारायण ॥३॥ 


ह्मणवितों दास न करितां सेवा । लंडपणें देवा पोट भरीं ॥१॥ 
खोटें कोठें सरे तुझे पायांपाशीं । अंतर जाणसी पांडुरंगा॥ध्रु.॥ 
आचरण खोटें आपणासी ठावें । लटिकें बोलावें दुसरें तें ॥२॥ 
तुका ह्मणे ऐसा आहें अपराधी । असो कृपानिधी तुह्मां ठावा ॥३॥ 


जळालें तें बाहय सोंग । अंतर व्यंग पडिलिया॥१॥ 
कारण तें अंतरलें । वाइट भलें ह्मणवितां ॥ध्रु.॥ 
तांतडीरने नासी । तांतडीनें च संतोषी ॥२॥ 

तुका ह्मणे धीर । नाहीं बुध्दि एक स्थिर॥३॥ 


चित्ताचें बांधलें जवळी तें वसे । प्रकाशीं प्रकाशे सर्वकाळ ॥१॥ 
अंतरीं वसावी उत्तम ते भेटी । होऊं कांहीं तुटी न सके चि ॥ध्रु.॥ 
ब्रह्मांड कवळे आठवणेसाटीं । धरावा तो पोटीं वाव बरा ॥२॥ 
तुका ह्मणे लाभ घरिचिया घरीं । प्रेमतंतु दोरी न सुटतां॥३॥ 


दुखवलें चित्त आजिच्या प्रसंगें । बहु पीडा जगें केली देवा ॥१॥ 
कधीं हा संबंध तोडिसी तें नेणें । आठवूनि मनें पाय असें ॥ध्रु.॥ 
आणिकांची येती अंतरा अंतरें । सुखदुःख बरेंवाइट तीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे घडे एकांताचा वास । तरिच या नास संबंधाचा॥३॥ 


धनवंत एक बहिर अंधळे । शुभ्र कुष्ठ काळे भोग अंगीं ॥१॥ 
परारब्धगति न कळे विचित्र । आहे हातीं सूत्र विठोबाचे ॥ध्रु.॥ 
आणीक रोगांचीं नांवे घेऊं किती । अखंड असती जडोनियां ॥२॥ 
तुका ह्मणे नष्ट संचिताचें दान । पावे खातां पण सुख नेदी ॥३॥ 


भेदाभेदताळा न घडे घालितां । आठवा रे आतां नारायण ॥१॥ 
येणें एक केलें अवघें होय सांग । अच्युताच्या योगें नामें छंदें ॥ध्रु.॥ 
भोंवरे खळाळ चोर वाटा घेती । पावल मारिती सिवेपाशीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे येथें भावेंविण पार । न पविजे सार हें चि आहे ॥३॥ 


जे गाती अखंड विठ्ठलाचे गीत । त्यांचे पायीं चित्त ठेवीन मी ॥१॥ 


जयांसी आवडे विठ्ठलाचें नाम । ते माझे परम प्राणसखे ॥ध्रु.॥ 
जयांसी विठ्ठल आवडे लोचनीं । त्यांचें पायवणी स्वीकारीन ॥२॥ 
विठ्ठलासी जिहीं दिला सर्व भाव । त्यांच्या पायीं ठाव मागईन ॥३॥ 
तुका ह्मणे रज होईन चरणींचा । ह्मणविती त्यांचा हरिचे दास ॥४॥ 


काय तो विवाद असो भेदाभेद । साधा परमानंद एका भावें ॥१॥ 
निघोनि आयुष्य जातें हातोहात । विचारीं पां हित लवलाहीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे भावभक्ति हे कारण । नागवी भूषण दंभ तो चि ॥३॥ 


देवकीनंदनें । केलें आपुल्या चिंतर्ने ॥१॥ 

मज आपुलिया ऐसें । मना लावूनियां पिसें ॥ध्रु.॥ 
गोवळे गोपाळां । केलें लावूनियां चाळा ॥२॥ 
तुका ह्मणे संग । केला दुरि नव्हे मग॥३॥ 


माझिया जीवासी हे चि पैं विश्रांति । तुझे पाय चित्तीं पांडुरंगा ॥१॥ 
भांडवल गांठी आलें सपुरतें । समाधान चित्ते मानियेलें ॥ध्रु.॥ 
उदंड उच्चारें घातला पसरु | रूपावरी भरु आवडीचा॥२॥ 

तुका ह्मणे मज भक्तीची आवडी । अभेदीं तांतडी नाहीं ह्यूण ॥३॥ 


एकविध आह्मी न धरूं पालट । न संडूं ते वाट सांपडली ॥१॥ 
ह्मणवूनि केला पाहिजे सांभाळ । माझें बुध्दीबळ पाय तुझे ॥ध्रु.॥ 

बहुत न कळे बोलतां प्रकार । अंतरा अंतर साक्ष असे ॥२॥ 

तुका ह्मणे आगा जीवांच्या जीवना । तूं चि नारायणा साक्षी माझा ॥३॥ 


राहो ये चि ठायीं । माझा भाव तुझे पायीं ॥१॥ 
करीन नामाचें चिंतन । जाऊं नेदीं कोठें मन ॥ध्रु.॥ 
देईन ये रसीं । आतां बुडी सर्वविशीं ॥२॥ 

तुका ह्मणे देवा । साटी करोनियां जीवा॥३॥ 


तैसे नहों आह्यी विठ्ठलाचे दास । यावें आणिकांस काकुलती ॥१॥ 
स्वामिचिया सत्ता ठेंगणे सकळ । आला कळिकाळ हाताखालीं ॥ध्रु.॥ 
अंकिताचा असे अभिमान देवा । समर्पूनि हेवा असों पायीं ॥२॥ 


तुका ह्मणे आह्यां इच्छेचे खेळणें । कोड नारायणे पुरवावें ॥३॥ 


मोक्ष देवापाशीं नाहीं । लटिक्या घाई विळवतें॥१॥ 
काय खरें न धरी शुध्दी । गेली बुध्दी भ्रमलें ॥ध्रु.॥ 
अहंकारास उरलें काई । पांचांठायीं हें वांटे ॥२॥ 

तुका ह्मणे कुंथे भारें । लटिकें खरें मानुनियां ॥३॥ 


आपला तो एक देव करुनि घ्यावा । तेणेंविण जीवा सुख नव्हे ॥१॥ 
तें तीं माइकें दुःखाचीं जनितीं । नाहीं आदिअंतीं अवसान ॥ध्रु.॥ 
अविनाश करी आपुलिया ऐसें । लावीं मना पिसें गोविंदाच्या ॥२॥ 
तुका ह्मणे एका मरणें चि सरें । उत्तम चि उरे कीर्ति मार्गे ॥३॥ 


आजिचें हें मज तुह्लीं कृपादान । दिलें संतजन मायबापीं ॥१॥ 
आलीं मुखावाटा अमृतवचनें । उत्तीर्ण तीं येणें नव्हे जन्मे ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुह्लीं उदार कृपाळ । श्रृंगारिलें बाळ कवतुकें ॥३॥ 


स्तुती अथवा निंदा करावी देवाची । अधम तो वेची व्यर्थ वाणी ॥१॥ 
आडइकोनि होती बहिर हे बोल । वेचूनि ते मोल नरका जाती ॥ध्रु.॥ 
इह लोकीं थुंका उडे तोंडावरी । करणें अघोरी वास लागे ॥२॥ 

तुका ह्मणे माप वाचेऐसें निकें । भरलें नरकें निंदेसाटीं ॥३॥ 


लोह कफ गारा सिध्द हे सामुग्री । अग्नि टणत्कारी दिसों येतो ॥१॥ 
सांगावें तें काई सांगावें तें काई । चित्ता होय ठायीं अनुभव तो ॥ध्रु.॥ 
अन्ने सांगों येतो तृप्तीचा अनुभव । करूनि उपाव घेऊं हेवा ॥२॥ 
तुका ह्मणे मिळे जीवनीं जीवन । तेथें कोणा कोण नांव ठेवी ॥३॥ 


बाळाचें जीवन । माता जाणें भूक तान ॥१॥ 
काय करूं विनवणी । असो मस्तक चरणीं ॥ध्रु.॥ 
ठेविलिये ठायीं । चित्त ठेवुनि असें पायीं ॥२॥ 
करितों हे सेवा । चिंतन सर्वां ठायीं देवा॥३॥ 
न्यून तें चि पुरें । घ्यावें करोनि दातारें ॥४॥ 
तुका ह्मणे बुध्दि । अल्प असे अपराधी ॥५॥ 


जाणतों समये । परि मत कामा नये ॥१॥ 
तुह्ली सांगावें तें बरें | देवा सकळ विचारें ॥ध्रु.॥ 
फुकाचिये पुसी । चिंता नाहीं होते ऐसी ॥२॥ 
तुका ह्मणे आहे । धर पाय मज साहे ॥३॥ 


द्वारपाळ विनंती करी । उभे द्वारी राउळा ॥१॥ 
आपुलिया शरणागता । वाहों चिंता नेदावी ॥ध्रु.॥ 
वचना या चित्त द्यावें । असो ठावें पायांसी ॥२॥ 
तुका ह्मणे कृपासिंधू । दीनबंधू केशवा ॥३॥ 


दोहीं बाहीं आह्यां वास । असों कास घालूनि ॥१॥ 
बोल बोलों उभयतां । स्वामीसत्ता सेवेची ॥ध्रु.॥ 
एकसरें आज्ञा केली । असों चाली ते नीती ॥२॥ 
तुका ह्मणे जोहारितों । आहें होतों ते ठायीं ॥३॥ 


ऐका जी देवा माझी विनवणी । मस्तक चरणीं ठेवीतसें ॥१॥ 

सन्निध पातलों सांडूनियां शंका । सन्मुख चि एकाएकीं पुढें ॥ध्रु.॥ 
जाणविले कोठें पावे पायांपाशीं । केली या जिवासी साटी ह्यूण ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझे हातीं द्या उध्दार । करीं करकर ह्यणवूनि ॥३॥ 


बैसलों तों कडियेवरी । नव्हें दुरी वेगळा ॥१॥ 
घडलें हें बहुवा दिसां । आतां इच्छा पुरवीन ॥ध्रु.॥ 
बहु होता जाला सीण । नाहीं क्षण विसांवा ॥२॥ 
दुःखी केलें मीतूंपणें । जवळी नेणें होतें तें ॥३॥ 
पाहात जे होतों वास | ते चि आस पुरविली॥४॥ 
तुका ह्मणे मायबापा । झणी कोपा विठ्ठला ॥५॥ 


तुझें नाम मुखीं तयासी विपत्ति । आश्चर्य हें चित्तीं वाटतसे ॥१॥ 
काय जाणों काय होसील निजला । नेणों जी विठ्ठला मायबापा ॥ध्रु.॥ 
भवबंधनाचे तुटतील फांसे । तें कां येथें असे अव्हेरिलें ॥२॥ 

तुका ह्मणे माझें दचकलें मन । वाटे वांयांविण श्रम केला ॥३॥ 


सेवकें करावें सांगितलें काम । सिक्याचा तो धर्म स्वामी राखे ॥१॥ 
काय देवा नेणों आलें गांढेपण । तुह्यी शक्तिहीन जाले दिसां ॥ध्रु.॥ 
विष्णुदास आह्मी निर्भर ज्याबळे । तें दिसे या काळें अव्हेरिलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे मूळ पाठवा लौकरी । किंवा करूं हरी काय सांगा ॥३॥ 


खेळतां न भ्यावें समर्थाच्या बाळें | तयाच्या सकळ सत्तेखालीं ॥१॥ 
तरी लेवविला शोभे अळंकार । नाहीं तरी भार मानाविण ॥ध्रु.॥ 
अवघी च दिशा असावी मोकळी । मायबाप बळी ह्यणऊनि ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझें ऐसें आहे देवा । ह्मणऊनि सेवा समर्पिली ॥३॥ 


निरांजनीं एकटवाणें । संग नेणें दुसरा ॥१॥ 
पाहा चाळविलें कैसें । लावुनि पिसें गोवळें ॥ध्रु.॥ 
लपलें अंगें अंग । दिला संग होता तो ॥२॥ 
तुका ह्मणे नव्हतें ठावें । जालें भावें वाटोळें ॥३॥ 


नव्हती भेटी तों चि बरें । होतां चोरें नाडिलें ॥१॥ 
अवाघियांचा केला झाडा । रिता वाडा खोंकर ॥ध्रु.॥ 
चिंतनांचें मूळ चित्त । नेलें वित्त हरूनि ॥२॥ 

तुका ह्मणे मूळा आलें । होतें केलें तैसें चि ॥३॥ 


जये ठायीं आवडी ठेली । मज ते बोली न संडे॥१॥ 
पुरवावें जीवींचें कोड । भेटी गोड तुज मज ॥ध्रु.॥ 
आणिलें तें येथवरी । रूप दुरी न करावें ॥२॥ 

तुका ह्मणे नारायणा । सेवाहीना धिग वृत्ति ॥३॥ 


सरलियाचा सोस मनीं । लाजोनियां राहिलों ॥१॥ 
आवडीने बोलावितों । येथें तें तों लपावें ॥ध्रु.॥ 
माझें तें चि मज द्यावें । होतें भावें जोडिलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे विश्वंभरा । आळीकरा बुझावा ॥३॥ 


नाचावेंसें वाटे मना । छंद गुणा अधीन ॥१॥ 


चेष्टविलीं माझीं गात्रे । सत्तासूत्रे हालती ॥ध्रु.॥ 
नामरूपें रंगा आलीं। ते चि चाली स्वभावें ॥२॥ 
तुका ह्मणे पांडुरंगे । अंग संगें कवळिलें॥३॥ 


खेळतों ते खेळ पायांच्या प्रसादें । नव्हती हीं छंदें नासिवंतें ॥१॥ 
माझा मायबाप उभा विटेवरी । कवतुकें करी कृपादान॥ध्रु.॥ 
प्रसादाची वाणी वदे ती उत्तरें । नाहीं मतांतरें जोडियेलीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे रस वाढितिया अंगें । छाया पांडुरंगे केली वरी ॥३॥ 


अखंड मुडतर । सासुरवास करकर ॥१॥ 

याची जाली बोळवण | आतां न देखो तो शीण ॥ध्रु.॥ 
बहुतांची दासी । तये घरीं सासुरवासी ॥२॥ 

तुका ह्मणे मुळे । खंड जाला एका वेळें॥३॥ 


अवघा भार वाटे देवा । संतसेवा न घडतां ॥१॥ 
कसोटी हे असे हातीं । सत्य भूतीं भगवंत ॥ध्रु.॥ 
चुकलोंसा दिसें पंथ । गेले संत तो ऐसा ॥२॥ 

तुका ह्मणे सोंग वांयां । कारण या अनुभवें ॥३॥ 


आतां तुह्ली कृपावंत । साधु संत जिवलग ॥१॥ 

गोमटे तें करा माझें । भार ओझें तुह्यांसी ॥ध्रु.॥ 
वंचिलें तें पायांपाशीं। नाहीं यासी वेगळे ॥२॥ 

तुका ह्मणे सोडिल्या गांठी । दिली मिठी पायांसी ॥३॥ 


सुख वाटे परी वर्म । धर्माधर्म न कळे ॥१॥ 

गायें नाचें एवढें जाणें । विठ्ठल ह्मणे निर्लज्ज ॥ध्रु.॥ 
अवघें माझें एवढें धन । साधन ही सकळ ॥२॥ 
तुका ह्मणे, पायां पडें । तुमच्या कोडें संतांच्या ॥३॥ 


धरिलीं जीं होतीं चित्तीं । डोळां तीं च दिसती ॥१॥ 
आलें आवडीस फळ । जालें कारण सकळ ॥ध्रु.॥ 
घेईन भातुकें । मागोनियां कवतुकें ॥२॥ 


तुका ह्मणे लाड । विठोबा पुरवील कोड॥३॥ 


बहुतां दिसांची आजि जाली भेटी । जाली होती तुटी काळगती ॥१॥ 
येथें सावकासें घेईन ते धणी । गेली अडचणी उगवोनि ॥पध्रु.॥ 

बहु दुःख दिलें होतें घरीं कामें । वाढला हा श्रमश्रमें होता ॥२॥ 

बहु दिस होता पाहिला मारग । क्लेशाचा त्या त्याग आजि जाला ॥३॥ 
बहु होती केली सोंगसंपादणी । लौकिकापासूनि निर्गमलें ॥४॥ 

तुका ह्मणे येथें जालें अवसान । परमानंदीं मन विसावलें ॥५॥ 


पुत्र जाला चोर । मायबापा हर्ष थोर ॥१॥ 

आतां काशासाटीं जोडी । हाट धाटे गुंडगे घडी ॥ध्रु.॥ 
ऐते अपाहार । आणूनियां भरी घर ॥२॥ 

मानिली निश्‍शचिंती । नरका जावया उभयतीं॥३॥ 
झोडाझोडगीचे पोटीं । फळें बीजें तीं करंटीं ॥४॥ 
तुका ह्मणे बेटया ॥ भांडवल न लगे खटया ॥५॥ 


एवढी अपकीर्ती । ऐकोनियां फजीती ॥१॥ 

जरि दाविल वदन । थुंका थुंका तो देखोन ॥ध्रु.॥ 
काळिमेचें जिणें । जीऊनियां राहे सुने ॥२॥ 
तुका ह्मणे गुण । दरुषणें अपशकुन॥३॥ 


पुंडलीक भक्तराज । तेणें साधियेलें काज । वैकुंठींचें निज । परब्रह्म आणिलें ॥१॥ 
पांडुरंग बाळमूर्ति । गाईगोपाळां संगती । येऊनियां प्रीति । उभें सम चि राहिलें ॥ध्रु.॥ 
एका आगळें अक्षर । वैकुंठ चि दुसरें । ह्मणविती येरें । परि ती ऐसीं नव्हेती॥२॥ 

पाप पंचक्रोशीमधीं । येऊ न सकेचिना आधीं । कैंची तेथें विधि-। निषेधाची वसति ॥३॥ 
पुराणें वदती ऐसें । चतुर्भुज तीं मानसें । सुदर्शनावरी वसे । रीग न घडे कल्पांतीं ॥४॥ 
महाक्षेत्र हें पंढरी । अनुपम्य इयेची थोरी । धन्य धन्य वारकरी । तुका ह्मणे तेथींचे॥५॥ 


देह मृत्याचें भातुकें । कळों आलें कवतुकें ॥१॥ 

काय मानियेलें सार । हें चि वाटतें आश्चर्य ॥ध्रु.॥ 
नानाभोगांची संचितें । करूनि ठेविलें आइतें ॥२॥ 
तुका ह्मणे कोडीं । उगवून न सकती बापुडीं ॥३॥ 


त्यागे भोग माझ्या येतील अंतरा । मग मी दातारा काय करूं ॥१॥ 
आतां असो तुझे पायीं हें मोटळें । इंद्रियें सकळें काया मन ॥ध्रु.॥ 
सांडीमांडी विधिनिषेधाचा ठाव | न कळतां भाव जाइल वांयां ॥२॥ 
तुका ह्मणे आतां नको उजगरा । लपवीं दातारा अंगीं मज ॥३॥ 


दावूनियां बंड । पुरे न करी तें भांड ॥१॥ 

जळो जळो तैसें जिणें । फटमरे लाजिरवाणें ॥ध्रु.॥ 
घेतलें तें सोंग । बरवें संपादावें सांग ॥२॥ 

तुका ह्मणे धीरे । देवें नुपेक्षिले खरें ॥३॥ 


न पालटे जाती जीवाचिये साटीं । बाहे तें चि पोटीं दावी वरी ॥१॥ 
अंतरीं सबाहीं सारिखा चि रंग । वीट आणि भंग नाहीं रसा ॥ध्रु.॥ 
घणाचिया घायें पोटीं शिरे हिरा । सांडूं नेणे धीरा आपुलिया ॥२॥ 
तुका ह्मणे कढे करावी शीतळ । ऐसें जातिबळ चंदनाचे ॥३॥ 


दिली मान तरी नेघावी शत्रूची । शरण आलें त्यासी जतन जीर्वे ॥१॥ 
समर्थासी असे विचाराची आण । भलीं पापपुण्य विचारावें ॥ध्रु.॥ 
काकुळतीसाटीं सत्याचा विसर । पडिलें अंतर न पाहिजे ॥२॥ 

तुका ह्मणे यश कीर्ति आणि मान । करितां जतन देव जोडे ॥३॥ 


विचारिलें आधीं आपुल्या मानसीं । वांचों येथें कैसीं कोण्या द्वारें ॥१॥ 
तंव जाला साहय हृदयनिवासी । बुध्दि दिली ऐसी नास नाहीं ॥ध्रु.॥ 
उद्वेगाचे होतों पडिलों समुद्री । कोण रीती तरी पाविजेल ॥२॥ 

तुका ह्मणे दुःखें आला आयुर्भाव । जाला बहु जीव कासावीस ॥३॥ 


आपुलें वेचूनि खोडा घाली पाव । ऐसे जया भाव हीनबुध्दि तो ॥१॥ 
विषयांच्या संगें आयुष्याचा नास । पडियेलें ओस स्वहितांचे ॥ध्रु.॥ 
भुलल्यांचें अंग आपण्या पारिखें । छंदा च सारिखें वर्ततसे ॥२॥ 
तुका ह्मणे दुःख उमटे परिणामीं । लंपटासी कामीं रतलिया ॥३॥ 


केलें शकुनें प्रयाण । आतां मार्गे फिरे कोण ॥१॥ 


होय तैसें होय आतां । देह बळी काय चिंता ॥ध्रु.॥ 
पडिले पालवीं। त्याचा धाक वाहे जीवीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे जीणें । देवा काय हीनपणें ॥३॥ 


आळणी ऐसें कळों आलें । त्यासी भलें मौन्य चि॥१॥ 
नये कांहीं वेचूं वाणी । वेडे घाणीसांगातें ॥ध्रु.॥ 

वेगळें तें देहभावा । भ्रम जीवा माजिरा ॥२॥ 

तुका ह्मणे कवतुक केलें । किंवा भलें दवडितां ॥३॥ 


चित्ताचा चाळक । त्याचें उभय सूत्र एक ॥१॥ 
नाचवितें नानाछंदें । सुखें आपुल्या विनोदें ॥ध्रु.॥ 
चंद्र कमळणी । नाहीं धाडीत सांगोनि ॥२॥ 
तुका ह्मणे उठी । लोह चुंबकाचे दृष्टी॥३॥ 


करितां तडातोडी । वत्सा माते सोई ओढी ॥१॥ 
करित्याचा आग्रह उरे । एक एकासाटीं झुरे ॥ध्रु.॥ 
भुके इच्छी अन्न तें ही त्यासाटी निर्माण ॥२॥ 
तुका ह्मणे जाती । एक एकाचिये चित्तीं ॥३॥ 


निघालें दिवाळे । जालें देवाचें वाटोळे ॥१॥ 

आतां वेचूं नये वाणी । विचारावें मनिच्या मनीं ॥ध्रु.॥ 
गुंडाळिलीं पोतीं । भीतरी लावियेली वाती ॥२॥ 
तुका ह्मणे करा । ऐसा राहे माजी घरा ॥३॥ 


तीर्थाचिये आस । पंथ तो निट देव । पाविजेतो ठाव अंतराय ॥१॥ 
ह्मणऊनि भलें निश्चळ चि स्थळीं । मनाचिये मुळीं बैसोनियां ॥ध्रु.॥ 
संकल्पारूढ तें प्रारब्धे चि जिणें । कार्य चि कारणें वाढतसे ॥२॥ 
तुका ह्मणे कामा नाहीं एक मुख । जिरवितां सुख होतें पोटीं ॥३॥ 


क्षणक्षणा हा चि करावा विचार । तरावया पार भवसिंधु ॥१॥ 
नाशिवंत देह जाणार सकळ । आयुष्य खातो काळ सावधान ॥ध्रु.॥ 
संतासमागमीं धरूनि आवडी । करावी तांतडी परमाथाअ ॥२॥ 
तुका ह्मणे येह लोकीच्या वेव्हारें । नये डोळे धुरें भरूनि राहों ॥३॥ 


कोणाशीं विचार करावा सेवटीं । एवढया लाभें तुटी जाल्या तरे ॥१॥ 
सांभाळितो शूर आला घावडाव । पुढें दिला पाव न करी मागें ॥ध्रु.॥ 
घात तो या नांवें येथें अंतराय । अंतरल्या पाय गोविंदाचे ॥२॥ 

तुका ह्मणे गडसंदीचा हा ठाव | केला तो उपाव कार्या येतो ॥३॥ 


असा जी सोंवळें । आहां तैसे चि निराळे ॥१॥ 

आह्लीं नयों तुमच्या वाटा । काय लटिका चि ताठा ॥ध्रु.॥ 
चिंतन चि पुरे । काय सलगी सवें धुरे ॥२॥ 

तुका ह्मणे देवा । नका नावडे ते सेवा ॥३॥ 


अहंकार तो नासा भेद । जगीं निंदे ओवळा ॥१॥ 
नातळे तो धन्य यासी । जाला वंषीं दीपक ॥ध्रु.॥ 
करवितो आत्महत्या। नेदी सत्या आतळों ॥२॥ 
तुका ह्मणे गुरुगुरी । माथां थोरी धरोनि॥३॥ 


इच्छिलें ते शकुनवंती । होय देती तात्काळ ॥१॥ 
क्षीरा नीरा निवाड करी । वरावरी विठ्ठल ॥ध्रु.॥ 
भाग्याविण कैचें फळ ।अंतर मळमूत्राचें ॥२॥ 
तुका ह्मणे संचित कुडें । तें बापुडे करीतसे ॥३॥ 


काशासाठीं आह्यी जाळिला संसार | न करा विचार ऐसा देवा ॥१॥ 
कैसें नेणों तुह्यां करवतें उदास । माझा प्रेमरस भंगावया ॥ध्रु.॥ 
समर्पूनि ठेलों देह हा सकळ । धरितां विटाळ न लजा माझा ॥२॥ 
तुका ह्मणे अवघी मोकलूनि आस । फिरतों उदास कोणासाटीं ॥३॥ 


नाहीं तुह्या कांहीं लाविलें मागणें । कांटाळयाच्या भेणें त्रासलेती ॥१॥ 
एखादिये परी टाळावीं करकर । हा नका विचार देखों कांहीं ॥ध्रु.॥ 
पायांच्या वियोगें प्राणासवें साटी । ने घवेसी तुटी जाली आतां ॥२॥ 
तुका ह्मणे तुह्या मागेन तें आतां । हें चि कृपावंता चरणीं वास ॥३॥ 


जग अमंगळ । लागे देखतां विटाळ ॥१॥ 


धर्म भूतांची ते दया । सत्य कारण ऐसीया ॥ध्रु.॥ 
नव्हे माझें मत । साक्षी करूनि सांगे संत ॥२॥ 
तुका ह्मणे जीवें । दावी उमटूनि अनुभवें ॥३॥ 


दंड अन्यायाच्या माथां । देखोनि करावा सर्वथा॥१॥ 
नये उगे बहुतां घाटूं । सिसें सोनियांत आटूं ॥ध्रु.॥ 
पापुण्यासाठीं । नीत केली सत्ता खोटी ॥२॥ 

तुका ह्मणे देवा । दोष कोणाचा तो दावा ॥३॥ 


आह्ली पापी तूं पावन । हें तों पूर्वापार जाण ॥१॥ 
नवें करूं नये जुनें । सांभाळावे ज्याचें तेणें ॥ध्रु.॥ 
राखावा तो ठाव। मिरासी करोनि उपाव ॥२॥ 
वादें मारी हाका | देवा आइकवी तुका ॥३॥ 


पाडावी ते बरी । गांठी धुरेसवें खरी ॥१॥ 
नये मरों लंडीपर्णे । काय बापुडे तें जिणें ॥ध्रु.॥ 
लुटावें भांडार । तरी जया नाहीं पार ॥२॥ 
तुका ह्मणे नांवें । कीर्ती आगळीनें ज्यावें ॥३॥ 


भजनें चि जालें । मग जीवाचें काय आलें ॥१॥ 
येऊं नेदावी पुढती । आड भयाची ते जाती ॥ध्रु.॥ 
करितां सरोबरी। कांहीं न ठेवावी उरी ॥२॥ 

तुका ह्मणे शूर । व्हावे धुरेसीं च धुरे॥३॥ 


जन्मांतरी शुध्द नाहीं आचरण । यालागीं चरण अंतरले ॥१॥ 

वोडवलें संचित येणें जन्में पाहतां । आतां पंढरिनाथा कृपा करीं ॥ध्रु.॥ 
पतितपावन ब्रिद साच करीं देवा । यालागी कुढावा करीं माझा ॥२॥ 
अपराधी पातकी दृष्ट दुराचारी । अहाळलों भारी संवसारें ॥३॥ 
कामक्रोध आदि कल्पनेच्या त्रासें । तुज न पवें ऐसें जालें देवा ॥४॥ 
हा ना तोसा ठाव जाला पांडुरंगा । नये चि उपेगा काय करूं ॥५॥ 
आपुलिया नांवा धांवणिया धांवें । लवकरी यावें तुका ह्मणे ॥६॥ 


प्रेमभेटी आळिंगण । मग चरण वंदावे ॥१॥ 
ऐसामाझा भोळा बाप । हरी ताप कवळोनि ॥ध्रु.॥ 
न संगतां सीण भाग। पांडुरंग जाणतसे ॥२॥ 
तुका ह्मणे कृपावंतें । द्यावे, भाते न मागतां ॥३॥ 


वचनाचा अनुभव हातीं । बोलविती देव मज ॥१॥ 
परि हें न कळे अभाविकां । जडलोकां जिवांसी ॥ध्रु.॥ 
अश्रुत हे प्रसादिक । कृपा भीक स्वामीची ॥२॥ 

तुका ह्मणे वरावरी | जातों तरी सांगत ॥३॥ 


कां रे तुह्लीं ठेवा बहुतां निमित्तें । माझिया संचितें वोडवलें ॥१॥ 
भक्तिप्रेमगोडी बैसली जिव्हारीं । आनंद अंतरीं अंतरीं येणें झाला ॥ध्रु.॥ 
पुसिलें पडळ त्रिमिर विठ्ठलें । जग चि भरलें ब्रह्मानंदें ॥२॥ 

तुका ह्मणे केलों कामनेवेगळा । आवडी गोपाळावरी वसे ॥३॥ 


आसन शयन भोजन गोविंदें । भरलें आनंदें त्रिभुवन ॥१॥ 

अवघियां केली काळें तडातोडी । अवश्वरु घडी पुरों नये ॥ध्रु.॥ 
वांटणी घातले शरीराचे भाग । दुजियाचा लाग खंडियेला॥२॥ 
आवडीच्या आलें आहारासी रूप । पृथक संकल्प मावळले ॥३॥ 
काम तरी क्रोध बुध्दि मन नासे । भ्रमाचे वोळसे गिळिले शांती ॥४॥ 
तुका ह्मणे मना श्रीरंगाचा रंग । बैसला अभंग एकविध ॥५॥ 


ज्वरल्यासी काढा औषध पाचन । मूढां नारायण स्मरवितो ॥१॥ 
भवव्याधि येणें तुटेल रोकडी । करूनियां झाडी निश्चयेसी ॥ध्रु.॥ 
आणिकां उपायां अनुपान कठिण । भाग्यें बरें सीण शीघ्रवत ॥२॥ 
तुका ह्मणे केला उघडा पसारा । भाग्य आलें घरा दारावरी ॥३॥ 


जपाचे निमित्त झोपेचा पसरु | देहाचा विसरू पाडूनियां॥१॥ 

ऐसीं तीं भजनें अमंगळवाणी । सोंगसंपादणी बहुरूप्याची ॥ध्रु.॥ 
सेवेविशीं केलें लोभाचिये आसे । तया कोठें असे उरला देव ॥२॥ 
तुका ह्मणे मानदंभ जया चित्तीं । तयाची फजीती करूं आह्यी ॥३॥ 


परद्रव्य परकांता । नातळे जयाचिया चित्ता । आणि कर्मी तो तत्वता । बांधला न वजाय ॥१॥ 


ऐसा अनुभव रोकडा । विश्वासीतो जीवा जोडा । एकांत त्या पुढां । अवघा करी उकल ।ध्रु.॥ 
सकट आंबले तें अन्न । शोधीं तें चि मद्यपान । विषमानें भिन्न । केलें शुध्दाशुध्द ॥२॥ 
तुका ह्मणे नित । बरवें अनुभवें उचित । तरी काय हित । मोलें घ्यावें लागतें ॥३॥ 


भूक पोटापुरती । तृष्णा भरवी वाखती । करवी फजीती । हांवें भार वाढला ॥१॥ 
कुळिकेसी लांस फांस । डोई दाढी बोडवी दोष । अविहितनाश । करवी वजन चुकतां ॥ध्रु.॥ 
विधिसेवनें विहितें । कार्यकारणापुरतें । न वाटे तो चित्ते । अधमांच्या तो त्यागी ॥२॥ 
आज्ञापालणें ते सेवा । भय धरोनियां जीवा । तुका ह्मणे ठेवा । ठेविला तो जतन ॥३॥ 


कळे न कळे त्या धर्म । ऐका सांगतों रे वर्म | माझ्या विठोबाचें नाम । अटाहासें उच्चारा ॥१॥ 
तो या दाखवील वाटा । तया पाहिजे त्या नीटा । कृपावंत मोटा । पाहिजे तो कळवळा ॥ध्रु.॥ 
पुसतां चुका होतो वाटा । सवें बोळावा गोमटा । मोडों नेदी कांटा । घेऊं सांटा चोरासी ॥२॥ 
तुका ह्मणे मोल । न लगें द्यावे वेचावे बोल । विठ्ठल विठ्ठल । ऐसा छंद मनासी ॥३॥ 


तरी कां वोळगणे । राजद्वारीं होती सुने ॥१॥ 

अंगीं दावुनि निष्कामता । पोकळ पोकळी ते वृथा ॥ध्रु.॥ 
कासया मोकळ| भोंवतें शिष्यांचे गाबाळ ॥२॥ 

तुका ह्मणे ढाळे । बाहेर गुदे तें निराळें॥३॥ 


हरिच्या दासां सोपें वर्म । सर्व धर्म पाउले ॥१॥ 
कडिये देव बाहेर खांदी । वैष्णव मांदी क्रीडेसी ॥ध्रु.॥ 
सरती येणें आटाआटी । नाहीं तुटी लाभाची ॥२॥ 
तुका ह्मणे समाधान | सदा मन आमुर्चे ॥३॥ 


भूतांचिये नांदे जीवीं । गोसावी च सकळां ॥१॥ 
क्षणक्षणां जागा ठायीं । दृढ पायीं विश्‍वास ॥ध्रु.॥ 
दावूनियां सोंग दुर्जे । अंतर बीजें वसतसे ॥२॥ 
तुका ह्मणे जाणे धने | धरी तें वर्म चिंतन ॥३॥ 


संत आले घरा । तों मी अभागी दातारा ॥१॥ 
कासयानें पूजा करूं । चरण हृदयीं च धरूं ॥ध्रु.॥ 
काया कुरवंडी। करुन ओंवाळून सांडी ॥२॥ 


तुका ह्मणे भावें । हात जोडीं असो ठावें ॥३॥ 


भेद तुटलियावरी । आह्मी तुमचीं च हो हरी ॥१॥ 
आतां पाळावे पाळावे । आह्यां लडिवाळांचे लळे ॥ध्रु.॥ 
आणिकांची देवा । नाहीं जाणत चि सेवा ॥२॥ 

तुका ह्मणे हेवा । माझा हेत पायीं देवा ॥३॥ 


आमुची विश्रांति । तुमचे चरण कमळापती ॥१॥ 
पुढती पुढती नमन । घालूंनियां लोटांगण ॥ध्रु.॥ 
हें चि एक जाणें। काया वाचा आणि मर्ने ॥२॥ 
नीच जनालोकां । तळिले पायेरीस तुका ॥३॥ 


विनवितों सेवटीं । आहे तैसें माझे पोटीं ॥१॥ 
कंठीं राहावें राहावें । हें चि मागतसें भावें ॥ध्रु.॥ 
पुरली वासना । येणें होईल नारायणा ॥२॥ 

तुका ह्मणे जो देहाडा । तो चि वर्णीन पवाडा ॥३॥ 


आवडीची सलगी पूजा । विषम दुजा भाव तो ॥१॥ 
ऐसीं उफराटीं वर्मे । कळों भ्रमें न येती ॥ध्रु.॥ 

न लगे समाधान मोल । रुचती बोल प्रीतीचे ॥२॥ 
तुका ह्मणे एका जीवें । सूत्र व्होवें गुंतले ॥३॥ 


बाळ माते लाते वरी । मारी तेणें संतोषे ॥१॥ 
सुख वसे चित्ता अंगीं । तें हें रंगी मिळालें ॥ध्रु.॥ 
भक्षी त्याचा जीवमाग। आले भाग तो बरा ॥२॥ 
तुका ह्मणे क्र्णानुबंधें । सांगे सुदें सकळां॥३॥ 


शिजल्यावरी जाळ । वांयां जायाचें तें मूळ ॥१॥ 
ऐसा वारावा तो श्रम । अतिशयीं नाहीं काम ॥ध्रु.॥ 
सांभाळावें वर्म। उचिताच्या काळें धर्म ॥२॥ 

तुका ह्मणे कळे । ऐसें कारणाचे वेळे ॥३॥ 


उभा ऐल थडी । तेणें घालूं नये उडी ॥१॥ 
पुढें गेल्याचे उपाय । करावे ते केले काय ।ध्रु.॥ 
दिसतें आहारीं । नये जाऊं ऐशावरी ॥२॥ 
अळसाची धाडी ॥ तुका ह्मणे बहु नाडी॥३॥ 


शक्ती द्याव्या देवा । नाहीं पदार्थी सेवा ॥१॥ 

मुख्य आहे ऐसा धर्म । जाणते हो जाणा वर्म ॥ध्रु.॥ 
मना पोटीं देव । जाणे जैसा तैसा भाव ॥२॥ 

तुका ह्मणे सोसें । लागे लाविल्याचें पिसें ॥३॥ 


कार्य चि कारण | तृष्णा पावविते सीण ॥१॥ 

काय करुनि ऐसा संग । सोसें चि तूं पांडुरंग ॥ध्रु.॥ 
रूपीं नाहीं गोडी । हांवें हांवे ऊर फोडी ॥२॥ 
तुका ह्मणे पडे भारी । ऐशा वरदळाचे थोरी ॥३॥ 


संसाराच्या नांवें घालूनियां शून्य । वाढता हा पुण्य केला धर्म ॥१॥ 
हरिभजनें हें धवळिलें जग । चुकविला लाग कळिकाळाचा ॥ध्रु.॥ 
कोणां ही नलगे साधनांचा पांग । करणें केला त्याग देहबुध्दी ॥२॥ 
तुका ह्मणे सुख समाधि हरिकथा । नेणें भववेथा गाईल तो ॥३॥ 


विश्वासिया नाहीं लागत सायास । रंग अनायासें अंगा येतो ॥१॥ 
लेंकराच्या हातें घास मागे माता । वोरसोनि चित्ता सुख पावे ॥ध्रु.॥ 
गौरव त्या मानी आरुषा वचनीं । भूषण ते वाणी मिरवावी ॥२॥ 
तुका ह्मणे आहेस सकळ ही साक्षी । माझा कई पक्षी पांडुरंग ॥३॥ 


वैभवाचे धणी सकळां शरणागत । सत्यभावें चित्त अर्पिलें तें ॥१॥ 
नेदी उरों देव आपणावेगळें । भावाचिया बळें ठायाठाव ॥ध्रु.॥ 
जाणोनि नेणोनि अंगा आली दशा । मग होय इच्छा आपणच ॥२॥ 
तुका ह्मणे बरें धाकटयाचें जिणें । माता स्तनपानें वाढवते ॥३॥ 


कई ऐसी दशा येइल माझ्या आंगा । चित्त पांडुरंगा झुरतसे ॥१॥ 
नाठवुनि देह पायांचे चिंतन । अवसान तें क्षण नाहीं मधीं ॥ध्रु.॥ 


काय ऐसा पात्र होईन लाभासी । नेणों हृषीकेशी तुष्टईल ॥२॥ 
तुका ह्मणे धन्य मानीन संचित । घेईन तें नित्य प्रेमसुख ॥३॥ 


नाहीं वागवीत जाणिवेचें ओझें । स्वामिसेवेकाजे निर्धारु हा ॥१॥ 
आज्ञा ते प्रमाण हा मनीं निर्धार । येणें फिटे भार निश्चयेसी ॥ध्रु.॥ 
आळीकरें आह्मी एकविध चित्ते । तैसें होऊं येतें मायबापें ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझी ये जातीची सेवा । घातलासे देवावरी भार ॥३॥ 


काय नाहीं माझे अंतरीं वसति । व्यापक हा भूतीं सकळां नांदे ॥१॥ 
चित्तासी प्रसाद होईल चळण । तें चि तें वळण मनासही ॥ध्रु.॥ 

सर्व शक्ति जीवीं राहिल्या कुंटित । नाहीं केलें होत आपुलें तें ॥२॥ 

तुका ह्मणे दोरी खांब सूत्र्या हातीं । नाचवी नाचती जडें तैसीं ॥३॥ 


देवाचें निर्माल्य कोण शिवे हातीं । संकल्पासी होती विकल्प ते ॥१॥ 
वाहिलें देह हें देवा एकसरें । होईल तें बरें तेणें द्वारें ॥ध्रु.॥ 

होता भार त्याची निवारली खंती । येथें आतां रिती साटवण ॥२॥ 
तुका ह्मणे इच्छे पावविले कष्ट । ह्णऊनि नष्ट दुरावली ॥३॥ 


देव तीर्थ येर दिसे जया ओस । तोचि तया दोष जाणतिया ॥१॥ 
तया बरें फावे देवा चुकवितां । संचिताची सत्ता अंतराय ॥ध्रु.॥ 
शुध्दाशुध्दठाव पापुण्यबीज । पाववील दुजे फळभोग ॥२॥ 

तुका ह्मणे विश्वंभराऐसें वर्म । चुकविल्या धर्म अवघे मिथ्या ॥३॥ 


काय करूं सांगतां ही न कळे वर्म । उपस्थित भ्रम उपजवितो ॥१॥ 
मन आधीं ज्याचें आलें होईल हातां । तयावरी सत्ता केली चाले ॥ध्रु.॥ 
अभुकेचे अंगीं चवी ना सवाद । मिथ्या ऐसा वाद दुराग्रह ॥२॥ 

तुका ह्मणे आप राखावें आपणा । संकोचों चि कोणा नये आतां ॥३॥ 


अमृत अव्हेरें उचळलें जातां । विषर्‌ आत्तभूतां आवश्यक ॥१॥ 

आदरासी मोल नये लावूं केजें । धीर शुध्दबीरजें गोमटा तो ॥ध्रु.॥ 
खऱ्याचिये अंगीं आपणे चाली । लावणी लाविली काय लागे ॥२॥ 
तुका ह्मणे चाडे करा वेवसाव । आह्यांसी तो वाव धीर आहे ॥३॥ 


अनुभवाचे रस देऊंर्‌ आत्तभूतां । सोडूं चोजवितां पुढें पोतीं ॥१॥ 
देवाचा प्रसाद रत्नाच्या ओवणी । शोभतील गुणीं आपुलिया ॥ध्रु.॥ 
आधीं भाव सार शुध्द ते भूमिका । बीज आणि पिका चिंता नाहीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे ज्याचें नाम गुणवंत । तें नाहीं लागत पसरावें ॥३॥ 


काय मज एवढा भार । हे वेव्हार चाळवाया ॥१॥ 
उकल तो जाणे धणी । मज भोजनीं कारण ॥ध्रु.॥ 
चिंता ज्याची तया शिरीं | लेंकरीं तें खेळावें ॥२॥ 
तुका ह्मणे सेवट झाल । देव या बोला भोगिता ॥३॥ 


नगमे न गमे न गमे हरिविण । न मगे न मगे न मगे मेळवा शाम कोणी गे ॥१॥ 
तळमळ करी तैसा जीव जळाविण मासा । दिसती दिशा ओसा वो ।ध्रु.॥ 
नाठवे भूक तान विकळ जालें मन । घडी जाय प्रमाण जुगा एकी वो ॥२॥ 
जरी तुह्यी नोळखा सांगते ऐका । तुकयाबंधूचा सखा जगजीवन ॥३॥ 


विठ्ठला रे तुझे वर्णितां गुणवाद । विठ्ठला रे दग्ध जालीं पापें ॥१॥ 

विठ्ठला रे तुझें पाहातां श्रीमुख । विठ्ठला रे सुख जालें नयना ॥ध्रु.॥ 
विठ्ठला रे तुज देतां आलिंगन । विठ्ठला तनमन निवाल्या बाहया ॥२॥ 
विठ्ठला रे तुझी ऐकतांर्‌ कीत्ति । विठ्ठल हे विश्रांति पावले स्मरणें ॥३॥ 
विठ्ठला रे तुकयाबंधु ह्मणे देहभाव । विठ्ठला जीवीं पाव धरितां गेला ॥४॥ 


एकांतीं लोकांतीं करूं गदारोळ । लेश तो ही मळ नाहीं येथें ॥१॥ 
घ्यावें द्यावें आह्यीं आपुलिया सत्ता । न देखों पुसता दुजा कोणी ॥ध्रु.॥ 
भांडाराची किली माझे हातीं आहे । पाहिजे तो पाहें वान येथें ॥२॥ 
तुका ह्मणे आह्यां विश्वासाच्या बळें। ठेविलें मोकळें देवें येथें ॥३॥ 


स्मरणाचे वेळे । व्हावें सावध न कळे ॥१॥ 
पडिलों विषयांचे ओढीं । कोणी न दिसेसें काढी ॥ध्रु.॥ 
भांडवल माझें । वेच जालें भूमी ओझें ॥२॥ 
तुका ह्मणे कळे | तूं चि धावें ऐसें वेळे॥३॥ 


पाहा हो देवा कैसे जन । भिन्न भिन्न संचितें ॥१॥ 
एक नाहीं एका ऐसें । दावी कैसे शुध्द हीन ॥ध्रु.॥ 
पंचभूते एकी रासी । सूत्रे कैसीं खेळवी ॥२॥ 

तुका ह्मणे जे जे जाती । तैसी स्थिति येतसे ॥३॥ 


कोणाचिया न पडों छंदा । गोविंदासी आळवूं ॥१॥ 
बहुतांचीं बहु मतें । अवघे रिते पोकळ ॥ध्रु.॥ 
घटापटा ढवळी मन| होय सीणन करूं तें ॥२॥ 
तुका ह्मणे पांडुरंग । भरू भाग आला तो ॥३॥ 


एकवेळ करीं या दुःखावेगळें । दुरिताचें जाळें उगवूनि॥१॥ 
आठवीन पाय हा माझा नवस । रात्री ही दिवस पांडुरंगा ॥ध्रु.॥ 

बहु दूरवरी भोगविले भोग । आतां पांडुरंगा सोडवावें॥२॥ 

तुका ह्मणे काया करीन कुरवंडी । ओंवाळूनि सांडीं मस्तक हें ॥३॥ 


आणीक म्यां कोणा यावें काकुळती । कोण कामा येती अंतकाळीं ॥१॥ 
तूं वो माझी सखी होसी पांडुरंगे । लवकरी ये गे वाट पाहें ॥ध्रु.॥ 

काया वाचा मनें हें चि काम करीं । पाउलें गोजिरीं चिंतीतसें ॥२॥ 
तुका ह्मणे माझी पुरवीं हे आस । घालीं ब्रह्मरस भोजन हें ॥३॥ 


हें आह्यां सकळा । तुझ्या नामाचे चि बळ ॥१॥ 
करूं अमृताचें पान । दुजे नेणों कांहीं आन ॥ध्रु.॥ 
जयाचा जो भोग । सुख दुःख पीडी रोग ॥२॥ 
तुका ह्मणे देवा । तुझे पायीं माझा हेवा॥३॥ 


आर्त माझ्या बहु पोटीं । व्हावीं भेटी पायांशी ॥१॥ 
यासी तुह्मी कृपावंता । माझी चिंता असों द्या ॥ ।ध्रु.॥ 
तळमळ करी चित्त । अखंडित वियोगें ॥२॥ 

तुका ह्मणे पंढरिनाथा । जाणें वेथा अंतरिंची ॥३॥ 


बहु जन्मांतरें फेरे | केले येरे सोडवीं ॥१॥ 
आळवितों करुणाकरे । विश्वंभरे दयाळे ॥ध्रु.॥ 
वाहवतों मायापुरीं । येथें करीं कुढावा ॥२॥ 


तुका ह्मणे दुजा कोण । ऐसा सीण निवारी ॥३॥ 


कराल तें काय नव्हे जी विठ्ठला । चित्त द्यावें बोला बोबडिया ॥१॥ 
सोडवूनि घ्यावें काळचक्रा हातीं । बहुत विपत्ती भोगविल्या ॥ध्रु.॥ 
ज्यालें जेऊं नेदी मारिलें चि मरो । प्रारब्धा उरो मागुतालीं ॥२॥ 
तुका ह्मणे दुजा खुंटला उपाय । म्हणऊनि पाय आठविले ॥३॥ 


डौरलों भक्तिसुखें । सेवूं अमृत हें मुखें ॥१॥ 
संतसंगें सारू काळ । प्रेमसुखाचा कल्लोळ ॥ध्रु.॥ 
ब्रह्मादिकांसी सुराणी । तो हा आनंद मेदिनी ॥२॥ 
नाहीं वैकुंठींचा पांग । धांवे कथे पांडुरंग ॥३॥ 
मुक्त व्हावें काशासाठीं । कैची येणें रसे भेटी॥४॥ 
तुका ह्मणे गोड । हें चि पुरे माझें कोड ॥५॥ 


फोडिलें भांडार । माप घेऊनियां खरें ॥१॥ 

केली हरिनामाची वरो । मागितले आतां सरो ॥ध्रु.॥ 
देशांत सुकाळ । जाला हारपला काळ ॥२॥ 

घ्यावें धणीवरी । तुका ह्मणे लाहान थोरीं ॥३॥ 


आनंदाचे डोहीं आनंदतरंग । आनंद चि अंग आनंदाचें॥१॥ 

काय सांगों जालें कांहींचियाबाही । पुढें चाली नाहीं आवडीनें ॥ध्रु.॥ 
गर्भाचे आवडी मातेचा डोहळा । तेथींचा जिव्हाळा तेथें बिंबे ॥२॥ 
तुका ह्मणे तैसा ओतलासे ठसा । अनुभव सरिसा मुखा आला ॥३॥ 


ह्मणऊनि धरिले पाय । अवो माय विठ्ठले ॥१॥ 
आपुलें चि करूनि घ्यावें । आश्वासावें आह्यास ॥ध्रु.॥ 
वाढली ते तळमळ चिंता । शम आतां करावी ॥२॥ 
तुका ह्मणे जीवीं वसे । मज नसे वेगळी ॥३॥ 


कल्याण या आशीर्वाद । जाती दंद्रें नासोनि ॥१॥ 
आश्वासिलें नारायणें । प्रेमदाने अंतरिंच्या ॥ध्रु.॥ 
गेली निवारोनि आतां । सकळ चिंता यावरि ॥२॥ 


तुका ह्मणे गातां गीत । आलें हित सामोरें ॥३॥ 


हरिनामवेली पावली विस्तार । फळीं पुष्पीं भार बोल्हावला ॥१॥ 
तेथें माझ्या मना होई पक्षिराज । साधावया काज तृप्तीचे या ॥ध्रु. ॥ 
मुळींचिया बीजे दाखविली गोडी । लवकर चि जोडी जालियाची ॥२॥ 
तुका ह्मणे क्षणक्षणां जातो काळ । गोडी ते रसाळ अंतरेल ॥३॥ 


बरवें ऐसें आलें मना । नारायणा या काळें ॥१॥ 

देव आह्या प्राणसखा । जालें दुःखा खंडण ॥ध्रु. ॥ 
जन्मांतरिंच्या पुण्यरासी । होत्या त्यांसी फळ आलें ॥२॥ 
तुका ह्मणे निजठेवा । होईल हेवा लाधलों ॥३॥ 


जरि हे आड यती लाज । कैसें काज साधतें ॥१॥ 
कारण केलें उठाउठी । पायीं मिठी घातली ॥ध्रु.॥ 
समर्पिला जीव भाव | धरिला भाव अखंड ॥२॥ 

तुका ह्मणे आड कांहीं । काळ नाहीं घातला ॥३॥ 


पात्र शुध्द चित्त गोही । न लगे कांहीं सांगणें ॥१॥ 
शूर तरी सत्य चि व्हावें । साटी जीवें करूनि ॥ध्रु.॥ 
अमुप च सुखमान । स्वामी जन मानावें ॥२॥ 

तुका ह्मणे जैसी वाणी । तैसे मनीं परिपाक ॥३॥ 


प्रगटलें ज्ञान । नारायण भूतीं तें ॥१॥ 

अनुभव च घेऊं व्हावा । विनंती देवा करूनियां ॥ध्रु.॥ 
देखोवेखीं वदे वाणी। पडिल्या कानीं प्रमाणें ॥२॥ 
तुका ह्मणे योगक्षेम । घडे तें वर्म साधावे ॥३॥ 


मुख्य आधीं विषयत्याग । विधिभाग पाळणें ॥१॥ 
मन पावे समाधान । हें चि दान देवाचें ॥ध्रु.॥ 
उदासीन वृत्ति देहीं। चाड नाहीं पाळणें ॥२॥ 
तुका ह्मणे नाहीं भय । सम सोय विषमाची॥३॥ 


आतां हें चि सार हें चि सार । मूळबीज रे आइका॥१॥ 
आवडीने आवडी उरे । जें ज्या झुरे तें त्यासी ॥ध्रु.॥ 
प्रेमाचिया सूत्रदोरी । नाहीं उरी उरवी ॥२॥ 

तुका ह्मणे चिंतन बरें । आहे खरें खऱ्यापें ॥३॥ 


केला तैसा अंगीकार | माझा भार चालवीं ॥१॥ 
होऊं अंतराय बुध्दी । कृपानिधी नेदावी ॥ध्रु.॥ 
आह्मी तरी जड जीव| कैंचा भाव पुरता ॥२॥ 
अनन्यभावें घ्यावी सेवा । आह्यां देवा घडेसी ॥३॥ 
तुह्लीं आह्यी शरणागतें । कृपावंतें रक्षीजे ॥४॥ 

तुका ह्मणे भाकुं कींव । असों जीव जड आह्मी ॥५॥ 


सोसें बहुगर्भवासीं । मेलों असों उपवासीं । नाहीं सखीं ऐसीं । तेथें कोणी भेटलीं ॥१॥ 
करीं करीं रे स्वहित । देह तंव हे अनित्य । नाहीं दिलें चित्त । सोडवूं मोहापासोनि ॥ध्रु.॥ 
पाळी तोंडींचिया घांसें । तें चि होय अनारिसें । ज्या नव्हे ऐसें । खेदी परि सोडवीना ॥२॥ 
तुका ह्मणे धनमानें । माझ्या बाटलों मीपणें । नाहीं दिला जने । देखो लाभें हा लाभ ॥३॥ 


इच्छिती तयांसी व्हावें जी अरूप । आह्यांसी स्वरूपस्थिती चाड ॥१॥ 
आतां नव्हे माझा भाव अनारिसा । पाउलांनी इच्छा गोवियेली ॥ध्रु.॥ 
लेंकरासी कोठें जाणत्याची परी। करूं येते दुरी धरावया ॥२॥ 

लागली न सुटे नामाची आवडी। माझी भावजोडी भंगूं नका ॥३॥ 
घेसील वेढे मुक्तीच्या अभिळासें। चाळवीं जा पिसे ब्रह्मज्ञानी ॥४॥ 
तुका ह्मणे माझा कोठें भक्तिरस। पाडावया ओस चाळविसी ॥५॥ 


आह्यां भाविकांची जाती । एकविध जी श्रीपती । अळंकारयुक्ति । सरों शके चि ना ॥१॥ 
जाणें माउली त्या खुणा। क्षोभ उपजों नेदी मना । शांतवूनि स्तना ॥लावीं अवो कृपाळे॥ध्रु.॥ 
तुज अवघे होऊं येते । मज वाटों नये चित्ते । उपासने परतें। नये कांहीं आवडों ॥२॥ 

करूं रूपाची कल्पना । मुखीं नाम उच्चारणा। तुका ह्मणे जना । जल स्थल देखतां ॥३॥ 


ज्यावे हीनपणें । कासयाच्या प्रयोजनें ॥१॥ 
प्रारब्धीं संसार । बरी हिमतीची थार ॥ध्रु.॥ 
होणार ते कांहीं । येथें अवकळा नाहीं ॥२॥ 


तुका ह्मणे देवें । कृपा केलिया बरवें ॥३॥ 


किती रांडवडे । घालूनि व्हाल रे बापुडे । संसाराचे भिडे । कासावीस जालेती ॥१॥ 
माझ्या स्वामी शरण रिघा । कृपाळुवा पांडुरंगा । ठेवी अंगसंगा । विश्‍वासियां जवळी ॥ध्रु.॥ 
कांहीं न मागतां भलें । होईल तें चि काम केलें । नसावें आथिलें। कांहीं एका संकल्पें ॥२॥ 
तुका ह्मणे भाव । पाववील ठायाठाव । एकविध जीव । ठेविलिया सेवेसी ॥३॥ 


बाप करी जोडी लेंकराचे ओढी । आपुली करवंडी वाळवूनी ॥१॥ 
एकाएकीं केलों मिरासीचा धनी । कडिये वागवूनी भार खांदीं ॥ध्रु.॥ 
लेवऊनी पाहे डोळा अळंकार । ठेवा दावी थोर करूनियां ॥२॥ 
तुका ह्मणे नेदी गांजूं आणिकांसी । उदार जीवासी आपुलिया ॥३॥ 


या रे हरिदासानो जिंकों कळिकाळा । आमुचिया बळा पुढें किती बापुडें ॥१॥ 
रंग सुरंग घमंडी नाना छंदें । हास्यविनोदें मनाचिये आवडी ॥ध्रु.॥ 

येणें तेणें प्रकारें बहुतां सुख जोडे । पूजन तें घडे नारायणा अंतरीं ॥२॥ 
वांकडया माना बोल बोलावे आर्ष । येईल तो त्यांस छंद पढीयें गोविंदा ॥३॥ 
आपुलालें आवडी एकापुढें एक नटा । नाहीं थोर मोठा लहान या प्रसंगीं ॥४॥ 
तुका ह्मणे येथें प्रेम भंगू नये कोणीं । देव भक्त दोन्ही निवडितां पातक॥५॥ 


अवघा च अन्यायी । तेथें एकल्याचें काई ॥१॥ 
आतां अवघें एकवेळें । जळोनि सरो तें निराळें ॥ध्रु.॥ 
काय माझें खरें । एवढें च राखों बरें ॥२॥ 

तुका ह्मणे आतां । परिहार न लगे चित्ता ॥३॥ 


काय वृंदावन मोहियेलें गुळें | काय जिरें काळें उपचारिलें ॥१॥ 
तैसी अधमाची जाती च अधम । उपदेश श्रम करावा तो ॥ध्रु.॥ 
न कळे विंचासी कुरवाळिलें अंग । आपले ते रंग दावीतसे ॥२॥ 
तुका ह्मणे नये पाकासी दगड । शूकरासी गोड जैसी विष्ठा ॥३॥ 


स्तवूनियां नरा । केला आयुष्याचा मातेरा ॥१॥ 
नारायणचिया लोपें । घडलीं अवघीं चि पापें ॥ध्रु.॥ 


जीव ज्याचें दान। त्याचा खंडूनियां मान ॥२॥ 
तुका ह्मणे वाणी । आइके त्या दोष कानीं ॥३॥ 


संतां नाहीं मान । देव मानी मुसलमान ॥१॥ 
ऐसे पोटाचे मारिले । देवा आशा विटंबिले ॥ध्रु.॥ 
घाली लोटांगण । वंदी नीचाचे चरण ॥२॥ 

तुका ह्मणे धर्म । न कळे माजल्याचा भ्रम॥३॥ 


अवो कृपावंता । होई बुध्दीचा ये दाता ॥१॥ 
जेणें पाविजे उध्दार । होय तुझे पायीं थार ॥ध्रु.॥ 
वदवीं हे वाचा । भाव पांडुरंगी साचा ॥२॥ 

तुका ह्मणे देवा । माझे अंतर वसवा ॥३॥ 


नाहीं म्या वंचिला मंत्र कोणापाशीं । राहिलों जीवासीं धरूनि तो ॥१॥ 
विटेवरी भाव ठेवियेलें मन । पाउलें समान चिंतीतसें ॥ध्रु.॥ 

पावविला पार धरिला विश्वास | घालूनियां कास बळकट ॥२॥ 
तुका ह्मणे मार्गे पावले उध्दार । तिहीं हा आधार ठेविलासे ॥३॥ 


चंचळीं चंचळ निश्चळीं निश्चळ । वाजवी खळाळ उदकासी ॥१॥ 
सोपें वर्म परि मन नाहीं हातीं । हा हा भूत चित्तीं भ्रम गाढा ॥ध्रु.॥ 
रविबिंब नाहीं तुटत उदका | छायेची ते नका सरी धरूं ॥२॥ 
तुका ह्मणे भय धरी रज्जूसाटीं । नाहीं साच पोटीं कळलें तों ॥३॥ 


आवडी येते कळों । गुणें चिन्हे उमटती ॥१॥ 
पोटीचें ओठीं उर्भे राहे । चित्त साहे मनासी ॥ध्रु.॥ 
डाहोळे याची भूक गर्भा | ताटीं प्रभा प्रतिबिंबे ॥२॥ 
तुका ह्मणे मानोन घ्यावें । वाटे खावें वाटतें ॥३॥ 


. काय ऐसी वेळ । वोडवली अमंगळ ॥१॥ 

आजि दुखवलें मन । कथाकाळीं जाला सीण ॥ध्रु.॥ 
पापाचिया गुणें । त्यांचिया वेळे दर्षणें ॥२॥ 

तुका ह्मणे कानीं । घालूं आले दुष्टवाणी॥३॥ 


किती वेळां जन्मा यावें । नित्य व्हावें फजीत ॥१॥ 
ह्मणऊनि जीव भ्याला । शरण गेला विठोबासी ॥ध्रु.॥ 
प्रारब्ध पाठी गाढें । न सरें पुढें चालत ॥२॥ 

तुका ह्मणे रोकडीं हे । होती पाहें फजीती ॥३॥ 


होतों सांपडलों वेठी । जातां भेटी संसारा ॥१॥ 

तों या वाटे कृपा केली । भेटी जाली विठोबासी ॥ध्रु.॥ 
होता भार माथां माझे । बहु ओझें अमुप ॥२॥ 

तुका ह्मणे केली चिंता । कोण दाता भेटेल ॥३॥ 


भुंकुनियां सुने लागे हस्तीपाठी । होऊनि हिंपुटी दुःख पावे ॥१॥ 

काय त्या मशकें तयाचें करावें । आपुल्या स्वभावें पीडतसे ॥ध्रु.॥ 
मातलें बोकड विटवी पंचानना । घेतलें मरणा धरणें तें ॥२॥ 

तुका ह्मणे संतां पीडितील खळ । घेती तोंड काळें करूनियां ॥३॥ 


जा रे तुह्ली पंढरपुरा । तो सोयरा दीनांचा ॥१॥ 
गुण दोष नाणी मना । करी आपणासारिखें ॥ध्रु.॥ 
उभारोनि उभा कर । भवपार उतराया ॥२॥ 
तुका ह्मणे तांतड मोठी । जाली भेटी उदंड॥३॥ 


गर्जत जावें नामावळी । प्रेमे टाळी वाहोनि ॥१॥ 
येणें सुखें पुढती धांवे । भेटी सवें गोपाळा ॥ध्रु.॥ 
लोटांगण घाला तळीं । वंदा धुळी संतांची ॥२॥ 
तुका ह्मणे विठ्ठल लाहो । ऐसा बाहो उभारा ॥३॥ 


अनुसरे तो अमर जाला । अंतरला संसारा ॥१॥ 

न देखती गर्भवास । कधीं दास विष्णूचे ॥ध्रु.॥ 
विसंभेना माता बाळा| तैसा लळा पाळावा ॥२॥ 
त्रिभुवनीं ज्याची सत्ता । तुक्या रक्षिता तो जाला ॥३॥ 


आतां केशीराजा हे चि विनवणी । मस्तक चरणीं ठेवीतसें ॥१॥ 


देह असो माझा भलतिये ठायीं । चित्त तुझ्या पायीं असों द्यावें ॥ध्रु.॥ 
काळाचें खंडण घडावें चिंतन । धनमानजनविन्मुख तो ॥२॥ 
कफवातपित्त देहअवसानीं । ठेवावीं वारूनि दुरितें हीं॥३॥ 

सावध तों माझीं इंद्रियें सकळें । दिलीं एका वेळे हाक आधीं ॥४॥ 
तुका ह्मणे तूं या सकळांचा जनिता । येथें ऐकता सकळांसी ॥५॥ 


चित्त तें चिंतन कल्पनेची धांव । जे जे वाढे हांव इंद्रियांची ॥१॥ 
हात पाव दिसे शरीर चालतां । नावें भेद सत्ता जीवाची ते ॥ध्रु.॥ 
रवीचिये अंगीं प्रकाशक कळा । वचनें निराळा भेद दिला ॥२॥ 

तुका ह्मणे माप वचनाच्या अंगीं । मौन्य काय रंगीं निवडावें ॥३॥ 


बोलोनियां काय दावूं । तुह्ली जीऊ जगाचे ॥१॥ 

हे चि आतां माझी सेवा | चिंतन देवा करितों ॥ध्रु.॥ 
विरक्तासी देह तुच्छ । नाहीं आस देहाची ॥२॥ 
तुका ह्मणे पायापाशीं । येइन ऐसी वासना ॥३॥ 


निजों नव्हें सकाळवेळीं । रातीकाळी चिंन चिंनी॥१॥ 
वोंगळानें घेतली पाठी । केली आटी जीवासी ॥ध्रु.॥ 
मेळऊनि सवें जन । चिंता नेणे देवळीं च ॥२॥ 

तुका ह्मणे आलों घरा । तोंडा घोरा बाइलेच्या ॥३॥ 


मायबाप सवें नये धनवित्त । करावें संचित भोगावें तें ॥१॥ 
ह्मणऊनि लाभ काय तो विचारीं । नको चालीवरी चित्त ठेवूं ॥ध्रु.॥ 
आयुष्य सेवटीं सांडूनि जाणार । नव्हे हें साचार शरीर हें ॥२॥ 
तुका ह्मणे काळें लावियेलें माप । जमे धरी पापपुण्याची ही ॥३॥ 


मोटळें हाटीं सोडिल्या गांठी । विकऱ्या घातलें केण| 

ज्याचे भाग त्यासी देऊनि वारिलें । सारूनि लिगाड दान । 
खरें माप हातीं घेऊनि बैसलों । मानिती ते चौघे जन । 

खरें वित्त तेथें आले चोजवीत । गिऱ्हाइक संतजन ॥१॥ 
झाडिला पालव केला हाट वेच । जाली सकाळीं च अराणूक । 
याल तरि तुह्मी करा लगबग | आमचे ते कोणी लोक ॥ध्रु.॥ 


एक ते उत्तम मध्यम कनिष्ठ । वित्ताचे प्रकार तीन । 
बहुतां जनाचे बहुत प्रकार । वेगळाले वाण । 

लाभ हाणि कोणा मुदल जालें । कोणासी पडिले खाण । 
अर्धमर्ध कोणी गुंतोनि राहिले । थोडे तैसे बहु जन ॥२॥ 
एके सांते आले एक गांवीहून । येकामे चि नव्हे जाणें । 
येतां जातां रुजू नाहीं दिवाणा । काळतोंडीं एकें तेणें । 
लाग भाग एकी एकानीं गोविलें । मागील पुढिलां क्रणें । 
तुका ह्मणे आतां पाहूं नये वास। साधावें आपुलें पेणें ॥३॥ 


करा करा लागपाट । धरा पंढरीची वाट ।| जंव नाहीं चपेट । घात पडिला काळाचा ॥१॥ 
दुजा ऐसा नाहीं कोणी । जो या काढी भयांतूनि । करा ह्मणऊनि । हा विचार ठायींचा ॥ध्रु.॥ 
होती गात्रे बेंबळीं । दिवस अस्तमाना काळीं । हातपायटाळीं । जें मोकळी आहेती ॥२॥ 

कां रे घेतलासी सोसें । तुज वाटताहे कैसें। तुका ह्मणे ऐसें । पुढें कै लाहासी ॥३॥ 


यत्न आतां तुह्ली करा । मज दातारा सत्तेनें ॥१॥ 
विश्वास तो पायांवरि । ठेवुनि हरी राहिलों ॥ध्रु.॥ 
जाणत चि दुजें नाहीं । आणीक कांहीं प्रकार ॥२॥ 
तुका ह्मणे शरण आलों । नेणें बोलों विनवितां ॥३॥ 


अनाथां जीवन । आह्यां तुमचे चरण । करूनि सांटवण। धरीयेले हृदयीं ॥१॥ 
पुष्ट जाली अंगकांति । आनंद न समाये चित्तीं । कवतुकें प्रीती । गाऊं नाचों उल्हासें ॥ध्रु.॥ 
करुणाउत्तरीं। करून आळवण हरी । जाऊं नेदूं दुरी । प्रेमप्रीतिपडिभरें ॥२॥ 
मोहो माते करी गोवा । ऐसें आहे जी केशवा । तुका ह्मणे सेवा । आणीक नाहीं जाणत ॥३॥ 


सुखाची वसति जाली माझे जीवीं । तुमच्या गोसावी कृपादार्ने ॥१॥ 
रूप वेळावेळां आठवीं अंतरीं । बैसोनि जिव्हारी राहिलें तें ॥ध्रु.॥ 
विसांवलें मन विठ्ठलें प्रपंचा ॥ गोडावली वाचा येणें रसें ॥२॥ 

तुका ह्मणे कांहीं नाठवेसें केलें । दुसरें विठ्ठले मज आतां ॥३॥ 


आह्यां कांहीं आह्यां कांहीं । आतां नाहीं या बोलें॥१॥ 
मोल सांगा मोल सांगा । घेणें तिंहीं गा पुसावें ॥ध्रु.॥ 
कैसें घडे कैसें घडे । बडबड तुज मज ॥२॥ 


मुदलें साटी मुदलें साटी । लाभ पोटीं त्या च मधीं ॥३॥ 
तुका ह्मणे साटवूं घरीं । आडल्या काळें पुसती तरी ॥४॥ 


घ्या रे भाई प्या रे भाई । कोणी कांहीं थोडें बहु॥१॥ 

ये च हाटीं ये च हाटीं । बांधा गाठी पारखून ॥ध्रु.॥ 

वेच आहे वेच आहे । सरलें पाहे मग खोटें ॥२॥ 

उघडें दुकान उघडें दुकान । रात्री जाली कोण सोडी मग ॥३॥ 
तुका ह्मणे अंतकाळीं । जाती टाळीं बैसोनि ॥४॥ 


मार्ग चुकले विदेशीं एकले । तयावरि जाले दिशाभुली॥१॥ 

हातीं धरूनियां पावविलें घरा । त्याच्या उपकारा काय द्यावें ॥२॥ 

तैसा मी कुडकुडा होतों केशीराजा । सेवा न घडे लाजा ह्मणऊनि ॥ध्रु.॥ 
सांडियेला गर्भ उबगोनि माउली । नाहीं सांभाळिली भूमि शुध्द ॥३॥ 
उष्ण तान भूक एवढिये अकांतीं । वोसंगा लाविती काय ह्मणिजे ॥४॥ 
खांद्यावरी शूळ मरणाचे वाटे। अन्याय हि मोटे साच केले ॥५॥ 

हातींचें हिरोनि घातला पाठीसी। तुका ह्मणे ऐसी परी जाली ॥६॥ 


जैसी तैसी तरि वाणी । मना आणी माउली ॥१॥ 
लेकरांच्या स्नेहें गोड । करी कोड त्या गुणें ॥ध्रु.॥ 
मागें पुढें रिघे पोटीं । साहे खेटी करीतें ॥२॥ 
तुका विनवी पांडुरंगा । ऐसें पैं गा आहे हें ॥३॥ 


गुणांचे आवडी वाचेचा पसरू | पडिला विसरु इतरांचा ॥१॥ 
आदिमध्यअंतीं नाहीं अवसान । जीवनीं जीवन मिळोनि गेलें ॥ध्रु.॥ 
रामकृष्णनाममाळा हे साजिरी । ओविली गोजिरी कंठाजोगी ॥२॥ 
तुका ह्मणे तनु जालीसे शीतळ । अवघी सकळ ब्रह्मानंदें ॥३॥ 


देवाची भांडारी । आदा विनियोग करी ॥१॥ 

आतां न माखे हातपाय । नेणों होतें ऐसें काय ॥ध्रु.॥ 
देवें नेली चिंता । जाला सकळ करिता ॥२॥ 

तुका ह्मणे धणी । त्यासी अवघी पुरवणी ॥३॥ 


पेणावलें ढोर मार खाय पाठी । बैसलें तें नुठी तेथूनियां ॥१॥ 


तैसी माझ्या मना परी जाली देवा । धावें अहंभावा सांडावलों ॥ध्रु.॥ 
कडां घालीं उडी मागिलांच्या भेणें | मरणामरण न कळे चि ॥२॥ 
तुका ह्मणे जालों त्यापरी दुःखित । असें बोलावीत पांडुरंगा ॥३॥ 


जालिया दर्शन करीन मी सेवा । आणीक ही देवा न लगे दुर्जे ॥१॥ 
प्रारब्धा अंगीं अन्न आच्छादन । स्थिर करोनि मन ठेवीं पायीं ॥ध्रु.॥ 
येगाये गाये गा कृपाळुवा हरी । निववीं अभ्यंतरीं देउनि भेटी ॥२॥ 
आसावलें मन जीवनाचे ओढी । नामरूपें गोडी लावियेली ॥३॥ 
काय तुह्यांपाशीं नाहीं भांडवल । माझे मिथ्या बोल जाती ऐसे ॥४॥ 
काय लोखंडाचे पाहे गुण दोष | सिवोनि परिस सोनें करी ॥५॥ 
तुका ह्मणे माझें अवघें असों द्यावें। आपुलें करावें ब्रीद साच ॥६॥ 


येथें आड कांहीं न साहे आणीक । प्रमाण तें एक हें चि जालें ॥१॥ 
गाऊं नाचों टाळी गाऊं गाऊं गीत छंदें । डोलवूं विनोदें अंग तेणें ॥ध्रु.॥ 
मथुनियां सार काढिलें बाहेरी । उपाधि ते येरी निवडिली ॥२॥ 

तुका ह्मणे जगा लाविली शिराणी । सेवितां हे धणी होत नाहीं ॥३॥ 


शरणागत जालों । तेणें मीपणा मुकलों ॥१॥ 

आतां दिल्याची च वाट । पाहों नाहीं खटपट ॥ध्रु.॥ 
नलगे उचित । कांहीं पाहावें संचित ॥२॥ 

तुका ह्मणे सेवा । माने तैसी करूं देवा ॥३॥ 


वाचेचिया आळा कवळिले ब्रह्म । चुकविला श्रम पृथक तो ॥१॥ 
सुलभ जालें सुलभ जालें । जवळी आलें पंढरिये ॥ध्रु.॥ 
नामरूपाचें बांधलें मोटळें । एक एका वेळे सारियेलें ॥२॥ 

तुका ह्मणे वाटे चुकली वसती । उध्दार तो हातीं आणियेला ॥३॥ 


सवंग जालें सवंग जालें । घरा आलें बंदरींचे ॥१॥ 

आतां हेवा करावा सोस । भक्तिरस बहु गोड ॥ध्रु.॥ 
पाउल वेचे चिंता नाहीं । आड कांहीं मग नये ॥२॥ 
तुका ह्मणे संचिताचें । नेणें काचें राहों तें ॥३॥ 


तुह्ली संत मायबाप कृपावंत । काय मी पतित कीर्ती वाणूं ॥१॥ 
अवतार तुह्यां धराया कारणें । उध्दरावें जन जड जीव॥ध्रु.॥ 
वाढविलें सुख भक्ति भाव धर्म । कुळाचार नाम विठोबाचें ॥२॥ 
तुका ह्मणे गुण चंदनाचे अंगीं । तैसे तुह्ली जगीं संतजन ॥३॥ 


पाठी लागे तया दवडीं दुरी । घालीं या बाहेरी संवसारा ॥१॥ 
येउनि दडे तुमच्या पायीं । धांवे तई छो ह्मणा ॥ध्रु.॥ 
पारखियाचा वास पडे । खटबड उठी तें ॥२॥ 

तुका ह्मणे लाविला धाक । नेदी ताक खाऊं कोणी ॥३॥ 


सांखळिलों प्रीती गळां | भुंके वेळा जाणोनियां॥१॥ 
तुमचें मी केशीराजा । सुनें या काजा पाळिलों ॥ध्रु.॥ 
आलें गेलें कळे वाटा । कोण निटा वाकडिया ॥२॥ 
तुका ह्मणे आलें वारी । दुरितें दुरी नातळतां ॥३॥ 


सुनियांचा हा चि भाव । आपला ठाव राखावा ॥१॥ 
दुजियाचा येऊं वारा । नेदूं घरावरी देऊं ॥ध्रु.॥ 
केली याची फाडाफाडी। तडामोडी क्षेत्राची ॥२॥ 
पातेजत नाहीं लोकां । तुका देवावांचूनि॥३॥ 


सुनियांची आवडी देवा । घेत सेवा नाहीं कांहीं ॥१॥ 
सिकविलें जवळी बैसों । जेथें असों तेथें चि ॥ध्रु.॥ 
नेदी दुर्जे बोलों करूं । गुरुगुरु न साहे ॥२॥ 

तुका ह्मणे कृवाळितां । अंग सत्ता संगाची ॥३॥ 


सीळे खाता आला वीट । सुने धीट पावि धरी॥१॥ 
कान्होबा ते जाणे खूण । उन उन घास घाली ॥ध्रु॥ 
आपुलिये ठायी चे घ्यावे । लाड भावे पाळावा ॥२॥ 
तुका म्हणे मी जुनाट । मोहो आट परतला ॥३॥ 


लागले भरते । ब्रह्मानंदाचे वरते ॥१॥ 
जाला हरीनामाचा तारा । सीड लागले फरारा ॥ध्रु॥ 


बैसोनि सकळ । बाळ चालिले गोपाळ ॥२॥ 
तुका म्हणे वाट । बरवी सांपडली नीट ॥३॥ 


धने वित्ते कुळे । अवघियाने ते आगळे ॥१॥ 
ज्याचे नारायण गाठी । भरला हृदय संपुटी ॥ध्रु॥ 
अवघेची गोड । त्याचे पुरले सर्व कोड ॥२॥ 

तुका म्हणे अस्त । उदय त्याच्या तेजा नास्त॥३॥ 


बोलावे ते आता आम्ही अबोलणे । एकाची वचने सकळा सी ॥१॥ 
मेघदृष्टि काही न विचारी ठाव | जैसा ज्याचा भाव त्यासी फळो ॥२॥ 
तुका म्हणे नाही समाधाने चाड । आपणा ही नाड पुढिलांसी ॥३॥ 


अधिकार तैसा करू उपदेश । साहे ओझे त्यास तेची द्यावे ॥१॥ 
मुंगीवर भार गजाचे पालाण | घालिता ते कोण कार्यसिध्दी ॥२॥ 
तुका म्हणे फांसे वाघुरा कुऱ्हाडी । प्रसंगी तो काढी पारधी तो ॥३॥ 


नव्हो वैद्य आम्ही अर्थाचे भुकेले । भलते द्यावे पाले भलत्यासी ॥१॥ 
कुपथ्य करुनी विटंबावे रोगी । का हे सलगी भीड त्याची ॥२॥ 
तुका म्हणे लांसू फांसूं देऊ डाव । सुखाचा उपाव पुढे आहे ॥३॥ 


नव्हे परि म्हणवी दास । काही निमित्तास मूळ केले ॥१॥ 
तुमचा तो धर्म कोण । हा आपण विचारा ॥ध्रु ॥ 

नाही शुद्ध आचरण । परी चरण चिंतितो ॥२॥ 

तुका म्हणे पांडुरंगा । ऐसे का गा नेणा हे ॥३॥ 


मागेचिंता होती आस । केला नास या काळे ॥१॥ 
तुम्ही आम्हा उदासीन । भिन्नाभिन्न वारिले ॥ध्रु॥ 
मोहजाळे दुःख वाढे । ओढे ओढे त्यास ते ॥२॥ 
तुका म्हणे कोण देवा । आता हेवावाढवी ॥३॥ 


आहो उभा विटेवरी | भरोवरी चुकविली ॥१॥ 
निवारले जाणे येणे । कोणा कोणे रुसावे ॥ध्रु॥ 


संकल्पासी वेचे बळ | भारे फळ निर्माण ॥२॥ 
तुका म्हणे उभयता । भेटी सत्ता लोभाची ॥३॥ 


असो खटपट । आता वाउगे बोभाट ॥१॥ 
परिसा हे विनवणी । असो मस्तक चरणी ॥ध्रु॥ 
अपराध करा । क्षमा घडले दातारा ॥२॥ 

तुका म्हणे वेथा । तुम्हा कळे पंढरीनाथा ॥३॥ 


वारकरी पायांपाशी । आले त्यांसी विनविले ॥१॥ 
काय काय ते आइका । विसरों नका रंकासी ॥ध्रु॥ 
चिंतावोनि चिंता केली । हे राहिली अवस्था ॥२॥ 
तुका म्हणे संसारा । रुसलो खरा यासाठी ॥३॥ 


जीवीचे का नेणा । परि हे आवडी नारायणा ॥१॥ 
वाढवावे हे उत्तर | काही लाज करकर ॥ध्रु॥ 
कोठे वाया गेले । शब्द उत्तम चांगले ॥२॥ 

तुका म्हणे बाळा । असतात प्रिय खेळा॥३॥ 


वोडविले अंग । आता करुनी घ्यावे सांग ॥१॥ 
काय पूजा ते मी नेणे । जाणावे जी सर्वजाणे ॥ध्रु॥ 
पोटा आले बाळ|। त्याचे जाणावे सकळ ॥२॥ 
चुका म्हणे हरी । वाहावे जी कडियेवरी॥३॥ 


सेवटीची हे विनंती । पाय चित्तीरहावे ॥१॥ 

ऐसे करा कृपादान । तुम्हा मन सन्निध ॥ध्रु॥ 
भाग्याविन कैंची भेटी । नव्हे तुटी चिंतने ॥२॥ 
तुका म्हणे कळसांआले । हे विठ्ठले परिसावे ॥३॥ 


करुनीया शुद्ध मन । नारायण स्मरावा ॥१॥ 
तरीच हा तरीजे सिंधु । भवबंधू तोडोनिया ॥ध्रु॥ 
तेथे सरे शुद्ध साचे । अंतरीचे बीज ते ॥२॥ 

तुका म्हणे लवणकळी । पडता जळी ते होय ॥३॥ 


जिकडे पाहे तिकडे देव । ऐसाभाव दे काही ॥१॥ 
काय केलो एकदेशी । गुणदोषीं संपन्न ॥ध्रु॥ 

पडे तेथेतुझ्या पाया । करी वाया न वजते ॥२॥ 
तुका म्हणे विषमे सारी । ठाणे धरी जीवासी ॥३॥ 


जिकडे जाय तिकडे सवे । आता यावे यावरी ॥१॥ 
माझ्या अवघ्या भांडवला । तू एकला जालासी ॥ध्रु॥ 
आता दुजे धरा झणी । पाया हुनी वेगळे ॥२॥ 

तुका म्हणे आता देवा । नका गोवायावरी ॥३॥ 


स्मरता का घडे नास । विष्णुदास यावरी ॥१॥ 

ऐसी सीमा जाली जगी । तरी मी वेगी अनुसरलो ॥ध्रु॥ 
धरिले ते निवडे आता । न घडे चित्तावेगळे ॥२॥ 
तुका म्हणे नाश नाही । पुराणे ही गर्जती ॥३॥ 


आधी नाही कळो आला हा उपाय । नाही तरी काय चुकी होती ॥१॥ 
घालितो पाया सी मिठी एकसरे । नेदी तो दुसरे आड येऊ ॥ध्रु॥ 
कासया पडतो लटिक्याचे भरी । नव्हता का शिरी भार घेतो ॥२॥ 
तुका म्हणे का हे घेतो गर्भवास । का या होतो दास कुटुंबाचा ॥३॥ 


आता बरे जाले । माझे मज कळो आले ॥१॥ 
खोटा ऐसा संवसार | मज पायी द्यावी थार ॥ध्रु॥ 
उघडले डोळे । भोग देता काळी कळे ॥ 

तुका म्हणे जीवा । होता तडातोडी देवा ॥३॥ 


बोलिलो ते धर्म अनुभव अंगे | काय पांडुरंगे उणे केले ॥१॥ 

सर्व सिद्धी पायी वोळगती दासी । इच्छा नाही ऐसी व्हावे काही ॥ध्रु॥ 
संतसमागमे अळंकार वाणी । करू हे पेरणी शुद्ध बीजा ॥२॥ 

तुका म्हणे रामकृष्णनामे गोड । आवडीचे कोड माळ ओऊ ॥३॥ 


परिसाचे अंगे सोने जाला विळा | वाकणे या कळा हीन नेव्हे ॥१॥ 


अंतरी पालट घडला कारण । मग समाधान तेची गोड ॥ध्रु॥ 
पिकली सेंद पूर्वकर्मा नये । अव्हेरु तो काय घडे मग॥२॥ 
तुका म्हणे आणा पंगती सुरण | पृथक ते गुण केले पाके॥३॥ 


ज्याचे माथा जो जो भार । तेची फार तयासी ॥१॥ 
मागेपुढे अवघे रिते । कळो येते अनुभवे ॥ध्रु॥ 
परिसांअंगी अमुपसोने । पोटी हीन धातुची ॥२॥ 
आपुला तो करि धर्म | जाणे वर्म तुका ते ॥३॥ 


पाहे तिकडे दिशा ओस । अवघी पास पाया पे ॥१॥ 
मनची साच होइल कई । प्रेम देई भेटोनि ॥ध्रु॥ 
सर्वापरि पांगुळ असे । न कळे कैसे ते तुम्हा ॥२॥ 
तुका म्हणे कृपावंता । तू तो दाता दीनाचा ॥३॥ 


चालवणे काय । ऐसे अंगे माझे माय ॥१॥ 

धाव धाव लवलाहे । कंठी प्राण वाट पाहे ॥ध्रु॥ 
पसरुनी कर । तुज चालिलो समोर ॥२॥ 
देसील विसांवा । तुका म्हणे ऐशा हावा ॥३॥ 


आवडीच्या ऐसे जाले । मुखा आले हरीनाम ॥१॥ 
आता घेऊ धणीवरी । मागेउरी नुरेतो ॥ध्रु॥ 
सांटवण मनाऐसी । पुढे रासी अमुप ॥२॥ 

तुका म्हणे कारण जाले । विठ्ठल तीअक्षरी॥३॥ 


त्याचीया चरणा माझे दंडवत । ज्या चे धनवित्त पांडुरंग ॥१॥ 
येथे माझा जीव पावला विसांवा । म्हणउनी हावाभरलासे ॥ध्रु॥ 
चरणी चे रज लावीन कपाळा । जी पदे राउळा सोई जाती ॥२॥ 
आणिक तीभाग्ये येथे कुरवंडी । करुनीया सांडी इंद्राऐसी ॥३॥ 
वैष्णवाचे घरी देवाची वसति । विश्वास हा चित्तीसत्यभावे ॥३॥ 
तुका म्हणे सखे हरीचे ते दास । आता पुढे आस नाही दुजे ॥५॥ 


उपजोनिया मरे | परि हेची वाटे बरे ॥१॥ 


नाही आवडीसी पार । न म्हणावे जाले फार ॥ध्रु॥ 
अमृताची खाणी । उघडली नव्हे धणी ॥२॥ 
तुका म्हणे पचे । विठ्ठल हे मुखा साचे ॥३॥ 


सत्य तू सत्य तू सत्य तू विठ्ठला । का गा हा दाविला जगदाकार ॥१॥ 
सांभाळी आपुली हाक देतो माया । आम्हासी का भयाभीत केले ॥ध्रु॥ 
रूप नाही त्यासी ठेवियेले नाम। लटकाची श्रम वाढविला ॥२॥ 

तुका म्हणे का गा जालासी चतुर । होतासी निसुर निर्विकार ॥३॥ 


अमच्या कपाळे तुज ऐसी बुध्दी । धरावी ते शुध्दी योगा नये ॥१॥ 
काय या राहिले विनोदावाचून । आपुलिया भिन्न केले आम्हा ॥ध्रु॥ 
कोठे र्‌ मूत्तिमंत दावी पुण्यपाप । काशासी संकल्प वाहाविसी ॥२॥ 
तुका म्हणे आता आवरावाचेडा । लटिकी च पीडा पांडुरंगा ॥३॥ 


नो बोलावे ऐसे जनासी उत्तर । करितो विचार बहु वेळा ॥१॥ 
कोण पाप आड ठाकते येऊन । पालटिति गुण अंतरीचा ॥ध्रु॥ 
संसारा हातीसोडवुनी गळा | हे का अवकळा येती पुढे ॥२॥ 
तुका म्हणे सेवे घडेल अंतराय । यास करू काय पांडुरंगा ॥३॥ 


आता हे उचित माझे जना हाती । पाहिजे फजिती केली काही ॥१॥ 
मग हे तुमचे न सोडी चरण । त्रासोनिया मन येइल ठाया ॥ध्रु॥ 
वाउगे वाणीचा न धरी काटाळा | ऐसी का चांडाळा बुध्दी मज ॥२॥ 
तुका म्हणे जरी माथा बैसे घाव । तरी मग वाव नेघे पुढे ॥३॥ 


मायेवरी सत्ता आवडीची बाळा । संकोचोनि लळा प्रतिपाळी ॥१॥ 
अपराध माझे न मनावे मनी । तुम्ही संतजनी मायबापी ॥ध्रु॥ 
आरुष वचन ले कुराची आळी । साहोनि कवळी मागुताली ॥२॥ 
तुका म्हणे अंगी काय नाही सत्ता । परि निष्ठुरता उपेजना ॥३॥ 


कैसा होतो कृपावंत । बहुसंत सांगती । पुसणे नाही यातीकुळ । लागो वेळ नेदावा ॥१॥ 
ऐसी काय जाणो किती । उतरती उतरले ॥ध्रु॥ 
दावी वैकुंठीच्या वाटा । पाहाता मोठा संपन्न। अभिमान तो नाही अंगी । भक्तालागी न बैसे ॥२॥ 


तुका म्हणे आळस निद्रा । नाही थारा त्या अंगी । आले द्यावे भलत्या काळे | विठ्ठल बळे आगळा ॥३॥ 


सदैव हे वारकरी । जे पंढरी देखती । पदोपदी विठ्ठल वाचे । त्यांसी कैंचा संसार ॥१॥ 

दोष पळाले दोष पळाले| पैल आले हरीदास ॥ध्रु॥ 

प्रेमभाते भरले अंगी । निर्लज्ज रंगी नाचती । गोपीचंदनाची उटी । तुळसी कंठी मिरवती ॥२॥ 
तुका म्हणे देव चित्ती। मोक्ष हाती रोकडा । दुर्बळा या शक्तिहीना । त्या ही जना पुरता ॥३॥ 


ऐसी ठावी वर्मे । तरी सांडवलो भ्रमे ॥१॥ 

सुखे नाचतो कीर्तनी । नाही आशंकित मनी ॥ध्रु॥ 
ऐसे आले हाता । बळ तरी गेली चिंता ॥२॥ 

सुखे येथे जाले तरी । नाही आणिकाची उरी ॥३॥ 
ऐसे केले देवे । पुढे काहीची न व्हावे ॥४॥ 

तुका म्हणे मन । आता जाले समाधान ॥५॥ 


आम्हा पाशी सरे एक शुद्ध भाव । चतुराई जाणीव न लगे कळा ॥१॥ 
सर्वजाण माझा स्वामी पांडुरंग । तया अंगसंगेगोपाळासी ॥२॥ 
तुका म्हणे कर्मधर्मे नये हाता । तयावरी सत्ता भाविकाची ॥३॥ 


प्रीती करी सत्ता । बाळा भीती मातापिता ॥१॥ 

काय चाले त्याशी बळ । आळी करिता कोल्हाळ ॥ध्रु॥ 
पदरी घाली मिठी । खेदी मागेपुढे लोटी ॥२॥ 

बोले मना आले । तुका साहिला विठ्ठले ॥३॥ 


आवडीचे भेटी निवे चित्त पावे विश्रांती ॥१॥ 
बरवीयाचा छंद मना । नारायणा अवीट ॥ध्रु॥ 
तळणे काही साम्या पुरे । हे तो नुरे ये रुचि ॥२॥ 
तुका म्हणे बरवे जाले । फावले हे कळे त्या ॥३॥ 


केलियाचे दान । करा आपुले जतन ॥१॥ 

माझी बुध्दी स्थिर देवा । नाही विषयांचा हेवा ॥ध्रु॥ 
भावाअंतराय । येती अंतरती पाय ॥२॥ 

तुका म्हणे जोडी । आदी अंतीराहो गोडी॥३॥ 


माझे हाती आहे करावे चिंतन । तुम्ही कृपादान प्रेम द्यावे ॥१॥ 
मागती या भांडवल आळवण । नामाची जतन दातियासी॥ध्रु॥ 
बाळक धावोनि आड निघे स्तनी ॥ घालावाजननी कृपे पान्हा ॥२॥ 
तुका म्हणे करी कासवाचे परी । आहे सूत्रदोरी तुझे हाती॥३॥ 


वाट दावी त्याचे गेलेकाय । नागवला जो वारिता जाय ॥१॥ 
ऐसी मागेठकली किती । सांगता खाती विषगोळा॥ध्रु॥ 
विचारोनी पाहे त्यास । न वजे जीवे नव्हे नास ॥२॥ 

तुका म्हणे जो रुसला जीवा । तयासी केशवाकाय चाले ॥३॥ 


अनुभवावाचून सों£ःग संपादणे | नव्हे हे करणे स्वहिताचे ॥१॥ 
तैसा नको भुलो बाहिरल्या रंगे । हित तेची वेगेकरुनी घेई ॥ध्रु॥ 
बहुरूपी रूपे नटला नारायण । सों£ःग संपादून जैसा तैसा ॥२॥ 
पाषाणाचे नाव ठेविले देव । आणिका तारी भाव परि तो तैसा ॥३॥ 
कनक झाड म्हुण वंदिले माथा । परिं ते अर्था न मिळे माजी ॥४॥ 
तुका म्हणे त्याचा भाव तारी त्यास । अहंभावी नास तोची पावे ॥५॥ 


मज नष्टा माया मोह नाही लोभ । अधिक हो क्षोभ आदराचा ॥१॥ 
धिग हे शरीर अनउपकार । न मनी आभार उपकाराचा ॥ध्रु॥ 
मजहून नष्ट आहे ऐसाकोण । नावडे मिष्टान्न बहुमोल ॥२॥ 

न दिसती मज आपलेसे गुण | संचित ते कोण जाणे मागे ॥३॥ 
तुका म्हणे देखोनिया काई । पांडुरंगा पायी राखियेले ॥४॥ 


मतिविन काय वर्णू तुझे ध्यान | जेथे पडिले मौन्य वेदश्रुती ॥१॥ 
करुनी गोजिरा आपुलिये मती । धरियेले चित्तीचरणकमळ ॥ध्रु॥ 
सुखाचे ओतिले पाहो ते श्रीमुख । तेणे हरे भूक तान माझी ॥२॥ 
रसना गोडावली ओव्या गाता गीत । पावले सेचित्त समाधान ॥३॥ 
तुका म्हणे माझी दृष्टि चरणावरी । पाउले गोजिरी कुंकुमाची ॥४॥ 


ओस जाल्या मज भिंगुळवाणे । जीवलग नेणे मज कोणी ॥१॥ 
भय वाटे देखे श्वापदांचे भार । नव्हे मज धीर पांडुरंगा॥ध्रु॥ 


अंधकारापुढे न चलवे वाट | लागतील खुंटे काटे अंगा ॥२॥ 
एकला निःसंग फांकती मारग । होतो नव्हे लाग चालावया ॥३॥ 
तुका म्हणे वाट दावुनी सद्गुरु । राहि हा दुरू पांडुरंग ॥४॥ 


जे केली आळी ते अवघी गेली वाया । उरला पंढरीराया श्रम माझा ॥१॥ 
काय समाधान केले कोण वेळे । कोणे माझे लळे पाळियेले ॥ध्रु॥ 
आभास ही नाही स्वप्नी दुश्चिता । प्रत्यक्ष बोलता कंइचा तो ॥२॥ 
आता पुढे लाज वाटे पांडुरंगा | भक्त ऐसे जगामाजी जाले ॥३॥ 

तुका म्हणे आता नाही भरवसां। मोकलीसी ऐसावाटतोसी ॥४॥ 


समश्रुळित असता वाचा । घोष न करिसी का नामाचा ॥१॥ 
का रे वैष्णव नव्हेसी । कवण्या दंभे नागवलासी॥ध्रु॥ 

हरी हरी म्हणता लाजसी । गर्वे फुगोनि चालसी ॥२॥ 
तारुण्ये उताणा । पुंसेंविन बांडा सुना ॥३॥ 

जाले सी महिमेचे वेडे । नाचो लाजसी दिंडीपुढे ॥४॥ 
अळंकारांच्यानि बळे | वंचलासी तुळसीमाळे ॥५॥ 

कैसा सकुमार जालासी । म्हणसी न टके एकादशी॥६॥ 
स्नान न करिसी आंघोळी । विभुती न लाविसी कपाळी ॥७॥ 
वरीवरी न्याहाळिसी त्वचा । उपेग नाही मांसाचा॥८॥ 
पद्ानाभी विश्वनाथ । तुका अझून रडत ॥९॥ 


वाघाचा काळभूत दिसे वाघाऐसा। परी नाही दशा साच अंगी ॥१॥ 
बाहेरील रंग निवडी कसोटी । संघष्टणे भेटी आपेआप ॥ध्रु॥ 

सीकविले तैसे नाचावे माकडे । न चले त्यापुढे युक्ति काही ॥२॥ 
तुका म्हणे करी लटिक्याचा सांटा । फजीत तो खोटा शीघ्र होय ॥३॥ 


सिंदळीचे सोर चोराची दया । तो ही जाणा तया संवसर्गी ॥१॥ 
फुकासाटी भोगे दुःखाचा वाटा | उभारोनी काटा वाटेवरी ॥ध्रु॥ 
सर्प पोसूनिया दुधाचा नास । केले थीता विष अमृताचे ॥२॥ 
तुका म्हणे यासी न करिता दंडण । पुढिल खंडण नव्हे दोषा ॥३॥ 


तेणे सुखे माझे निवाले अंग | विठ्ठल हे जग देखियेले ॥१॥ 


कवतुके करुणा भाकीतसे लाडे । आवडी बोबडे बोलोनिया ॥ध्रु॥ 
मज नाही दशा अंतरी दुःखाची । भावना भेदाची समूळ गेली ॥२॥ 
तुका म्हणे सुख जाले माझ्या जीवा । रंगले केशवातुझ्या रंगे ॥३॥ 


विठ्ठल सोयरा सज्जन विसावा । जाइन त्याच्या गावाभेटावया ॥१॥ 
सीण भाग त्यासी सांगेन आपुला । तो माझा बापुला सर्व जाणे ॥ध्रु॥ 
माय माउलिया बंधुवर्गा जना । भाकीन करुणा सकळिकासी ॥२॥ 
संत महंत सीद्ध महानुभाव मुनि । जीवभाव जाउनी सांगेन त्या ॥३॥ 
माझिये माहेरी सुखा काय उणें। न लगे येणे जाणे तुका म्हणे ॥४॥ 


ध्याइन तुझे रूप गाइन तुझे नाम । आणिक न करी काम जिव्हामुखे ॥१॥ 
पाहिन तुझे पाय ठेविन तेथे डोय । पृथक ते काय न करी मनी ॥ध्रु॥ 
तुझेची गुणवाद आइकेन कानी । आणिकाची वाणी पुरे आता ॥२॥ 

करिन सेवा करी चालेन मी पायी । आणिक न वजे ठायी तुजविन ॥३॥ 
तुका म्हणे जीव ठेविला तुझ्या पायी । आणिक तो काई देऊ कोणा ॥४॥ 


देवाचे भजन का रे न करीसी । अखंड हव्यासी पीडतोसी ॥१॥ 
देवासी शरण का रे न वजवे तैसा । बक मीना जैसा मनुष्यालागी ॥ध्रु॥ 
देवाचा विश्वास का रे नाही तैसा । पुत्रस्नेहे जैसा गुंतलासी ॥२॥ 

का रे नाही तैसी देवाची हे गोडी । नागवूनी सोडी पत्नी तैसी ॥३॥ 
का रे नाही तैसे देवाचे उपकार । माया मिथ्या भार पितृपूजना ॥४॥ 
का रे भय वाहासी लोकाचा धाक । विसरोनी एक नारायण ॥५॥ 

तुका म्हणे का रे घातले वाया । अवघे आयुष्य जाया भक्तिविन ॥६॥ 


माझे चित्त तुझे पायी । राहे ऐसे करी काही । धरोनिया बाही । भव तारी दातारा ॥१॥ 
चतुरा तू शिरोमणि । गुणलावण्याची खाणी । मुकुट सकळा मणि । तूची धन्य विठोबा ॥ध्रु॥ 
करी त्रिमिराचा नाश । दीप होउनि प्रकाश । तोडी आशापाश। करी वास हृदयी ॥२॥ 

पाहे गुंतलो नेणता । तुज असो माझी चिंता। तुका ठेवी माथा । पायी आता राखावे ॥३॥ 


आमुचे उचित हेची उपकार । आपलाची भार घालू तुज ॥१॥ 
भूक लागलिया भोजनाची आळी । पांघुरणे काळी शीताचिये ॥ध्रु॥ 
जेणे काळे उठी मनाची आवडी । तेची मागो घडी आवडे ते ॥२॥ 
दुःख येऊ नेदी आमचिया घरा । चक्र करी फेरा भोंवताला ॥३॥ 


तुका म्हणे नाही मुक्तीसवे चाड । हेची आम्हा गोड जन्म घेता ॥४॥ 


मी दास तयाचा जयां चाड नाही । सुख दुःख दोही विरहित जो ॥१॥ 
राहिलासे उभा भीमरेच्या तीरी । कट दोही करी धरोनिया ॥ध्रु॥ 

नवल काई तरी पाचारिता पावे । न श्मरित धावे भक्तिकाजे ॥२॥ 

सर्व भार माझा त्यासी आहे चिंता । तोची माझा दाता स्वहिताचा ॥३॥ 
तुका म्हणे त्यास गाईन मी गीती। आणिक ते चित्तीन धरी काही ॥४॥ 


यासी कोणी म्हणे निंदेची उत्तरे । नागवला खरे तोची एक ॥१॥ 

आड वाटे जाता लावी नीट सोई । धर्मनीत ते ही ऐसी आहे ॥ध्रु॥ 
नाइकता सुखे करावे ताडण । पाप नाही पुण्य असे फार ॥२॥ 

जन्म व्याधि फार चुकतील दुःखे । खंडावा हा सुखे मान त्याचा ॥३॥ 
तुका म्हणे निंब दिलियावाचून । अंतरीचा सीण कैसा जाय ॥४॥ 


निवडे जेवण सेवटी च्या घासे । होय त्याच्या ऐसे सकळ ही ॥१॥ 
न पाहिजे जाला बुध्दीचा पालट । केली खटपट जाय वाया ॥ध्रु॥ 
संपादिले होय धरिले ते सों४ःग । विटंबणा वे ग पडियाली ॥२॥ 
तुका म्हणे वर्म नेणता जे रांधी । पाववी ते बुध्दी अवकळा ॥३॥ 


न लगे मरावे । ऐसा ठाव दिला देवे ॥१॥ 

माझ्या उपकारासाटी । वागविला म्हूण कंठी ॥ध्रु॥ 
घरी दिला ठाव । अवघा सकळ ही वाव ॥२॥ 
तुका म्हणे एके ठायी । कोठे माझे तुझे नाही ॥३॥ 


नाही लाग माग । न देखेसे केले जग ॥१॥ 

आता बैसोनिया खावे । दिले आइते या देवे ॥ध्रु॥ 
निवारिले भय । नाही दुसऱ्याची सोय ॥२॥ 

तुका म्हणे काही । बोलायाचे काम नाही ॥३॥ 


दिली हाक मने नव्हे ती जतन । वे टाळिल्या गुणे धाव घेती ॥१॥ 
काम क्रोध मद मत्सर अहंकार । निंदा द्वेष फार माया तृष्णा ॥ध्रु॥ 
इंद्रिया चे भार फिरतील चोर । खान घ्यावया घर फोडू पाहे ॥२॥ 


माझा येथे काही न चले पराक्रम । आहे त्याचे वर्म तुझे हाती॥३॥ 
तुका म्हणे आता करितो उपाय । जेणे तुझे पाय आतुडती ॥४॥ 


तुझा दास मज म्हणती अंकित । अवघे सकळिक लहान थोर ॥१॥ 
हेची आता लागे करावे जतन । तुझे थोरपण तुज देवा ॥ध्रु॥ 
होउनी निर्भर राहिलो निशचिंते । पावनपतित नाम तुझे ॥२॥ 
करिता तुज होय डोगराची राई । न लगता काही पात्या पाते ॥३॥ 
तुका म्हणे तुज काय ते आशंका । तारिता मशका मज दीना ॥४॥ 


काय मागावे कवणासी । ज्यासी मागो तो मजपाशी ॥१॥ 
जरी मागो पद इंद्राचे । तरी शाश्‍वत नाही त्याचे ॥ध्रु॥ 
जरी मागो ध्रुवपद । तरी त्यासी येथील छंद ॥२॥ 
स्वर्गभोग मागो पूर्ण | पुण्य सरल्या मागुती येणे ॥३॥ 
आयुष्य मागोचीरंजीव । जीवामरण नाही स्वभावे ॥४॥ 
तुका म्हणे एक मागे । एकपणे नाही भंग ॥५॥ 


आम्ही ज्याचे दास | त्याचा पंढरीये वास ॥१॥ 

तो हा देवाचा ही देव । काय कळिकाळाचा भेव ॥ध्रु॥ 
वेद जया गाती। श्रुती म्हणती नेती नेती ॥२॥ 

तुका म्हणे निज । रूपडे हे तत्त्ववीज ॥३॥ 


भक्तवत्सल दिनानाथ । तिही लोकी ज्याची मात॥१॥ 
तो हा पुंडलिकासाठी । आला उभा वाळवंटी ॥ध्रु॥ 
गर्भवास धरी| अंबक्रषीचा कैवारी ॥२॥ 

सकळा देवा अधिष्ठान । एका मंत्रासी कारण ॥३॥ 
तुका म्हणे ध्यानी । ज्यासी ध्यातो शूळपाणी॥४॥ 


फटकाळ देव्हारा फटकाळ अंगारा । फटकाळ विचारा चालविले ॥१॥ 
फटकाळ तो देव फटकाळ तो भक्त । करवीतो घात आणिका जीवा ॥२॥ 
तुका म्हणे अवघे फटकाळ हे जन । अनुभविये खूण जाणतील ॥३॥ 


लावुनिया गोठी । चुकवू आदरिली दिठी । देउनिया मिठी । पळे महिमा थुलिया ॥१॥ 


पुढे तोची करी आड । तिचा लोभ तिसी नाड । लावुनि चरफड । हात गोउनी पळावे ॥ध्रु॥ 
आधी काकुलती । मोहो घालावापुढती । तोडी पडे माती । फिरता मागेकैंचा तो ॥२॥ 
तुका म्हणे देवा । यासी रडवी याचा हेवा । भावे का हे सेवा । सुखे तुम्हा नार्पिती ॥३॥ 


जेणे तुज जाले रूप आणि नाव । पतित हे दैव तुझे आम्ही ॥१॥ 
नाही तरी तुज कोण हे पुसते | निराकारी तेथेएकाएकी ॥ध्रु॥ 
अंधारे दीपा आणियेली शोभा । माणिकासी प्रभा कोंदणासी ॥२॥ 
धन्वंतरी रोगेआणिला उजेडा | सुखा काय चाडा जाणावे ते ॥३॥ 
अमृतासी मोल विषाचिया गुणे । पितळे तरी सोने उंच निंच ॥४॥ 
तुका म्हणे आम्ही असोनिया जना । तुज देव पणा आणियेले ॥५॥ 


सुखवाटे येची ठायी । बहु पायी संताचे ॥१॥ 
म्हणउनी केला वास । नाही नास ते ठायी ॥ध्रु॥ 
न करवे हाली चाली । निवारिली चिंता हे ॥२॥ 
तुका म्हणे निवे तनु । रजकणु लागती ॥३॥ 


देऊ कपाट । की कोण काळ राखों वाट ॥१॥ 
काय होईल ते शिरी । आज्ञा धरोनिया करी ॥ध्रु॥ 
करू कळे ऐसी मात। किंवा राखावा एकात ॥२॥ 
तुका म्हणे जागो । किंवाकोणा नेंदूं वागो ॥३॥ 


मायबापापुढे ले कराची आळी । आणिक हे पाळी कोण लळे ॥१॥ 
सांभाळा जी माझी विषमे अनंता । जवळी असता अव्हेर का ॥ध्रु॥ 
आणिकाची चाले सत्ता आम्हा वरी | तुमची ते थोरी काय मग ॥२॥ 
तुका म्हणे आलो दुरोनी जवळी । आता टाळाटाळी करू नये ॥३॥ 


माझ्या मुखे मज बोलवितो हरी । सकळा अंतरी नारायण ॥१॥ 
न करावा द्वेष भूंताचा मत्सर । हा तव विचार जाणो आम्ही ॥२॥ 
तुका म्हणे दोष नाही या विचारे । हिताची उत्तरे शिकविता ॥३॥ 


मांस खाता हाउस करी । जोडुनी वैरी ठेवियेला ॥१॥ 


कोण त्याची करिल कीव । जीवे जीव नेणती ॥ध्रु॥ 
पुढिलांसाटी पाजवी सुरी । आपुली चोरी अंगुळी ॥२॥ 
तुका म्हणे कुटिती हाडे। आपुल्या नाडे रडती ॥३॥ 


तुज जाणे ताने नाही पांडुरंगा । का जी मज सांगा उपेक्षिले ॥१॥ 

तुज ठावे होते मी पातकी थोर । आधी च का थार दिधली पायी ॥ध्रु॥ 
अंक तो पडिला हरीचा मी दास । भेद पंगतीस करू नये ॥२॥ 

तुका म्हणे आम्ही जिंतिले ते खरे । आता उणे पुरे तुम्हा अंगी ॥३॥ 


आम्हा घरी धन शब्दाची रत्ने । शब्दाची शस्त्रे यत्न करू ॥१॥ 
शब्दची आमुच्या जीवाचे जीवन । शब्दे वाटूं धन जनलोका ॥२॥ 
तुका म्हणे पाहा शब्दची हा देव । शब्दे ची गौरव पूजा करू ॥३॥ 


ब्रह्मज्ञान दारी येते काकुलती । अव्हेरिले संतीविष्णुदासी ॥१॥ 
रिघों पाहे माजी बळे त्याचे घर । दवडिती दूर म्हणोनिया ॥२॥ 
। तुका म्हणे येथे न चाले सायास | पडिले उदास त्याच्या गळा ॥३॥ 


कासया लागला यासी चौघाचार । मुळीचा वेव्हार निवडिला ॥१॥ 
ग्वाही बहुताची घालूनिया वरी । महजर करी आहे माझ्या ॥ध्रु॥ 

तुम्हा वेगळा लागेआपल्या च ठायी । होते करुनी ते ही माझे माझे ॥२॥ 
भांडण सेवटी जाले एकवट । आता कटकट करू नये ॥३॥ 

ठेविला ठेवातो आला माझ्या हाता । आता नाही सत्ता तुज देवा ॥४॥ 
तुका म्हणे वाया विन खटपटा | राहिलो मी वाटा घेउनिया ॥५॥ 


देहबुध्दी वसे जयाचिये अंगी । पूज्यता त्या जगी सुख मानी ॥१॥ 
थोर असे दगा जाला त्यासी हाटी । सोडोनिया गाठी चोरी नेली ॥ध्रु॥ 
गाठीचे जाउनि नव्हे तो मोकळा । बांधिलासे गळा दंभलोभे ॥२॥ 
पुढिल्या उदिमा जाले से खंडण । दिसे नागवण पडे गाठी ॥३॥ 

तुका म्हणे ऐसे बोलतील संत । जाणुनिया घात कोण करी ॥४॥ 


निंबाचिया झाडा साकरेचे आळे । आपली ती फळे न संडीच ॥१॥ 
तैसे अधमाचे अमंगळचित्त । वमन ते हित करुनी सांडी ॥ध्रु॥ 


परिसाचे अंगी लाविले खापर । पालट अंतर नेघे त्याचे ॥२॥ 
तुका म्हणे वेळू चंदना संगती। काय ते नसती जवळिके ॥३॥ 


दुबळे सदैवा । म्हणे नागवेल केव्हा ॥१॥ 

आपणा सारिखे त्या पाहे । स्वभावासी करिल काये ॥ध्रु॥ 
मूढ सभे आंत । इच्छी पंडिताचा घात ॥२॥ 

गाढे देखुनि शूरा । उगे करिते बुरबुरा ॥३॥ 

आणिकाचा हेवा । न करी शरण जाई देवा ॥४॥ 

तुका म्हणे किती । करू दुष्टाची फजिती ॥५॥ 


माझी आता लोक सुखे निंदा करू | म्हणती विचारू सांडियेला ॥१॥ 
कारण होय तो करावाविचार । काय भीड भार करू देवा ॥२॥ 
तुका म्हणे काय करू लापनिक । जनाचार सुख नासीवंत ॥३॥ 


ढेकणाचे संगेहिरा जो भंगला । कुसंगेनाडला तैसा साधू ॥१॥ 
ओढाळाच्या संगेसात्विक नासली । क्षण एक नाडली समागमे ॥ध्रु॥ 
डांकाचे संगती सोने हीन जाले । मोल ते तुटले लक्ष कोडी ॥२॥ 
विषाने पक्वान्ने गोड कडू जाली । कुसंगाने केली तैसी परी ॥३॥ 
भावे तुका म्हणे सत्संग हा बरा | कुसंग हा फेरा चौऱ्याशीचा ॥४॥ 


भलते जन्मीमज घालिसील तरी । न सोडी मी हरी नाम तुझे ॥१॥ 
सुख दुःख तुज देईन भोगिता । मग मज चिंता कासयाची ॥ध्रु॥ 
तुझा दास म्हणवीन मी अंकिला | भोगिता विठ्ठला गर्भवास ॥२॥ 
कासया मी तुज भाकितो करुणा । तारी नारायणा म्हणवुनि ॥३॥ 
तुका म्हणे तुज येऊ पाहे उणे | तारिसील तेणे आम्हा तया ॥४॥ 


गातो नाचतो आनंदे । टाळघागरिया छंदे ॥१॥ 
तुझी तुज पुढे देवा । नेणो भावे कैसी सेवा ॥ध्रु॥ 
नेणो ताळ घात मात । भलते सवा पाय हात ॥२॥ 
लाज नाही शंका । प्रेम घाला म्हणे तुका ॥३॥ 


रुसलो आम्ही आपुलिया संवसारा | तेथेजनाचारा काय पाड ॥१॥ 


आम्हा इष्ट मित्र सज्जन सोयरे । नाही या दुसरे देवाविन ॥ध्रु॥ 
दुराविले बंधु सखे सहोदर । आणिक विचार काय तेथे॥२॥ 
उपाधिवचन नाइकती कान । त्रासले हे मन बहु माझे ॥३॥ 
तुका म्हणे करा होईल ते दया । सुख दुःख वाया न धरावे ॥४॥ 


सांडुनी सुखाचा वाटा । मुक्ति मागे तो करंटा ॥१॥ 
का रेन घ्यावा जन्म । प्रेम लुटावे नाम ॥ध्रु॥ 

येथे मिळतो दही भात । वैकुंठी ते नाही मात ॥२॥ 
तुका म्हणे आता । मज न लगे सायुज्यता ॥३॥ 


पदोपदी पाया पडणे । करुणा जाण भाकावी ॥१॥ 
ये गा ये गा विसांवया । करुणा दयासांगरा ॥ध्रु॥ 
जोडोनिया करकमळ । नेत्र जळ भरोनी ॥२॥ 
तुका उभे दारी पात्र । पुरवी आर्त विठोबा ॥३॥ 


आता हे सेवटी असो पाया वरी । वदती वैखरी वागपुष्प ॥१॥ 
नुपेक्षावे आम्हा दीना पांडुरंगा । कृपादानी जगामाजी तुम्ही ॥ध्रु॥ 
वोळवुनी देह सांडियेली शुद्ध । सारियेला भेद जीव शिव ॥२॥ 
तुका म्हणे मन तुमचे चरणी । एवढी आयणी पुरवावी॥३॥ 


तरीच होय वेडी । नग्न होय धडफुडी ॥१॥ 

काय बोलाचे गौरव । आंत वरी दोन भाव ॥ध्रु॥ 
मृगजळा न्याहाळिता। तान न वजाये सेविता ॥२॥ 
न पाहे आणिकाची आस । शूर बोलिजे तयास ॥३॥ 
तुका म्हणे हे लक्षण । संत अळंकार लेणें॥४॥ 


आग्रहा नांवे पाप । योगी सारावे संकल्प ॥१॥ 
सहजा ऐसे भांडवल । असोनी का सारा बोल ॥ध्रु॥ 
तैं न भेटे ते काय । मना अंगी चे उपाय ॥२॥ 

तुका म्हणे धरी सोय । वासनेची फोडा डोय ॥३॥ 


न करी पठन घोष अक्षरांचा । बीजमंत्र आमुचा पांडुरंग ॥१॥ 


सर्वकाळ नामचिंतन मानसी । समाधान मनासी समाधी हे ॥ध्रु॥ 

न करी भ्रमण न रिघे कपाटी । जाईन तेथेदाटी वैष्णवाची ॥२॥ 

अनु नेणे काही न वजे तपासी । नाचे दिंडीपाशी जागरणी ॥३॥ 
उपवास व्रत न करी पारणे । रामकृष्ण म्हणे नारायण ॥४॥ 
आणिकाची सेवा स्तुती नेणे वाणूं । तुका म्हणे आणु दुजे नाही ॥५॥ 


पुंडलिकाचे निकटसेवे । कैसा धावे बराडी ॥१॥ 
आपुले थोरपण | नारायण विसरला ॥ध्रु॥ 

उभा कटी ठेवुनि कर। न म्हणे पर बैससे ॥२॥ 
तुका म्हणे जगदीशा । करणे आशा भक्ताची ॥३॥ 


बाळ काय जाणे जीवनउपाय । मायबाप वाहे सर्व चिंता ॥२॥ 
आइते भोजन खेळणे अंतरी । अंकिताचे शिरी भार नाही ॥ध्रु॥ 
आपुले शरीर रक्षिता न कळे । सांभाळूनि लळे पाळी माय ॥२॥ 
तुका म्हणे माझा विठ्ठल जनिता । जेथे आमची सत्ता तयावरी ॥३॥ 


काय करिती केली नित्य पापे । वसे नाम ज्यापे विठोबाचे ॥१॥ 
तृणी हुताशन लागला ते रासी । जळतील तैसी क्षणमात्रे ॥ध्रु॥ 
विष्णुमूर्तिपाद पाहता चरण । तेथेकर्म कोण राहू शके ॥२॥ 
तुका म्हणे नाम जाळी महादोष । जेथे होय घोष कीर्तनाचा ॥३॥ 


वेद नेले शंखासुरे | केले ब्रम्ह्याने गाऱ्हाणे ॥१॥ 
धाव धाव झडकरी । ऐसे कृपाळुवाहरी ॥ध्रु॥ 
गजेद्र नाडिये गाजिला ॥ तेणे तुझा धावा केला ॥ 
॥ तुका म्हणे पदानाभा । जेथे पाहे तेथेउभा ॥३॥ 


माकडा दिसती कंवटी नारळा । भोक्ता निराळा वरील सारी ॥१॥ 
एका रस एका तोडी पडे माती । आपुलाले नेती विभाग ते ॥ध्रु॥ 
सुनिया सी क्षीर वाढिल्या ओकवी । भोगित्या पोसवी धणीवरी ॥२॥ 
तुका म्हणे भार वागविती मूर्ख । नेतील ते सार परीक्षक ॥३॥ 


भेटीची आवडी उतावीळ मन । लागले से ध्यान जीवी जीवा ॥१॥ 


आता आवडीचा पुरवावासोहळा । येऊनी गोपाळा क्षेम देई ॥ध्रु॥ 
नेत्र उन्मळित राहिले ताटस्त । गंगा अश्रुपात वहावली ॥२॥ 
तुका म्हणे तुम्ही करा साचपणा । मुळीच्या वचना आपुलिया ॥३॥ 


धवळले जगदाकार । आंधार तो निरसला ॥१॥ 
लपों जाता नाही ठाव । प्रगट पा पसारा ॥ध्रु॥ 
खरियाचा दिवस आला । वाढी बोला न पुरे ॥२॥ 
तुका म्हणे जिवे साटी ॥ पडिली मिठी धुरेसी ॥३॥ 


मातेची अवस्था काय जाणे बाळ । तिसी तो सकळ चिंता त्याची ॥१॥ 
ऐसे परस्परे आहेची विचारा । भोपळयाचा तारा दगडासी ॥ध्रु॥ 

भुजंग पोटाळी चंदनाचे अंग । निवे परि संग नव्हे तैसा ॥२॥ 

तुका म्हणे करा परिसाचे परी । मज ठेवासरी लोखंडाचे ॥३॥ 


लावुनी कोलित । माझा करितील घात ॥१॥ 
ऐसे बहुताचे संधी । सांपडला खोळेमधी ॥ध्रु॥ 
पाहातील उणे । तेथेदेती अनुमोदने ॥२॥ 
तुका म्हणे रिघे । पुढे नाही जाले धीगे ॥३॥ 


ऐसी एका अटी । रीतीसीणती करंटी ॥१॥ 

साच आपुल्या पुरते । करून नेघेती का हिते ॥ध्रु॥ 
का ही वेचितील वाणी। निरर्थकची कारणी ॥२॥ 
तुका म्हणे देवा । काही समर्पुनी सेवा ॥३॥ 


चालिले सोबती । काय मानिली निश्चिती ॥१॥ 
काय करिसी एकला । काळ सन्निध पातला ॥ध्रु॥ 
काही सावध तो बरवा । करी आपुला काढावा ॥२॥ 
चालिले अगळे । हळू च कान केश डोळे ॥३॥ 
वोसरले दांत । दाढा गडबडल्या आंत ॥४॥ 

एकली तळमळ । जिव्हा भलते ठायी लोळे ॥५॥ 
तुका म्हणे या णी । तुझी मांडिली घालणी ॥६॥ 


नका मजपाशी । वदो प्रपंचाचे विशी ॥१॥ 

आता नाइकावी कानी । मज देवाविन वाणी ॥ध्रु॥ 
येउनिया रूपा । कोण पाहे पुण्यपापा ॥२॥ 

मागे आजीवरी । जाले माप नेले चोरी॥३॥ 
सांडियेली पाने । पुढे पिका अवलोकन ॥४॥ 
पडो नेदी तुका । आड गुंपूं काही चुका ॥५॥ 


जाले आता सांटे । कासयाचे लहान मोटे ॥१॥ 

एक एका पडिलो हाती। जाली तेव्हाची निश्‍श्चिंती ॥ध्रु॥ 
नाही फिरों येत मागे । जाले साक्षीचिया अंगे ॥२॥ 
तुका म्हणे देवा । आता येथे कोठे हेवा ॥३॥ 


माझे मज द्यावे । नाही करवीत नवे ॥१॥ 
सहस्रनामाचे रूपडे | भक्त कैवारी चोखडे ॥ध्रु॥ 
साक्षीविन बोले । तरी मज पाहिजे दंडिले ॥२॥ 
तुका म्हणे माल । माझा खरा तो विठ्ठल ॥३॥ 


करू स्तुती तरी ते निंदा । तुम्ही जाणा हे गोविंदा|॥॥१॥ 
आम्हा लडिवाळा चे बोल । करा कवतुके नवल ॥ध्रु॥ 
बोबडया उत्तरी । तुम्हा रंजवितो हरी ॥२॥ 

मागतो भातुके | तुका म्हणे कवतुके ॥३॥ 


नव्हतील जपे नव्हतील तपे । आम्हासी हे सोपे गीतीगाता ॥१॥ 

न करिता ध्यान न करिता धारणा । तो नाचे कीर्तनामाजी हरी ॥ध्रु॥ 
जयासी नाही रूप आणि आकार । तोची कटी कर उभा विटे ॥२॥ 
अनंत ब्रह्मा डे जयाचिया पोटी । तो आम्हा संपुष्टी भक्तिभावे ॥३॥ 
तुका म्हणे वर्म जाणती लडिवाळे । जे होतीनिर्मळे अंतर्बाही ॥४॥ 


आम्ही जालो बळिवंत । होउनिया शरणागत ॥१॥ 
केला घरांत रिघावा । ठायी पडियेला ठेवा ॥ध्रु॥ 
हाता चढले धन। नेणं रचिलेकारण ॥२॥ 

तुका म्हणे मिठी । पायी देउनि केली सुटी ॥३॥ 


लागपाठ केला । आता वाटा नित्य त्याला ॥१॥ 
करा जोडीचा हव्यास । आले दुरील घरास ॥ध्रु॥ 
फोडिली भांडारे । मोहोरली एकसरे ॥२॥ 
अवघिया पुरते । तुका म्हणे घ्यावे हाते॥३॥ 


एकी असे हेवा । एक अनावड जीवा ॥१॥ 

देवे केल्या भिन्न जाती । उत्तम कनिष्ठ मध्यस्ती ॥ध्रु॥ 
प्रीतीसाटी भेद। कोणी पूज्य कोणी निंद्य ॥२॥ 

तुका म्हणे कळा । त्याचा जाणे हा कळवळा ॥३॥ 


स्वामीचे हे देणे । येथे पावलो दर्षणे ॥१॥ 

करू आवडीने वाद । तुमच्या सुखाचा संवाद ॥ध्रु॥ 
कळावया वर्म । हा तो पायांचाची धर्म ॥२॥ 

तुका म्हणे सिध्दी । हेची पाववावी बुध्दी ॥३॥ 


रुसलो संसारा । आम्ही आणिक व्यापारा ॥१॥ 
म्हणउनी केली सांडी । देउनि पडिलो मुरकंडी ॥ध्रु॥ 
परतेची ना मागे । मोहो निष्ठुर जालो अंगे ॥२॥ 
सांपडला देव । तुका म्हणे गेला भेव ॥३॥ 


हे तो वाटले आश्चर्य । तुम्हा न धरवे धीर ॥१॥ 
माझा फुटतसे प्राण । धावा धावा म्हणऊन ॥ध्रु॥ 
काय नेणो दिशा। जाल्या तुम्हा विन ओशा ॥२॥ 
तुका म्हणे का गा । नाइकिजे पांडुरंगा ॥३॥ 


धावाकेला धावा । श्रम होऊ नेदी जीवा ॥१॥ 
वर्षे अमृताच्या धारा । घेई वोसंगा ले करा ॥ध्रु॥ 
उशीर तो आता । न करावाहे चिंता ॥२॥ 

तुका म्हणे त्वरे । वेग करी विश्वंभरे ॥३॥ 


जोडिले अंजुळ । असे दान उतावीळ ॥१॥ 


पाहा वाहा कृपादृष्टी । आणा अनुभवागोष्टी ॥ध्रु॥ 
तू धनी मी सेवक । आइक्य ते एका एक ॥२॥ 
करितो विनंती । तुका सन्मुख पुढती॥३॥ 


काय तुज कैसे जाणवेल देवा । आणावे अनुभवाकैशा परी ॥१॥ 
सगुण निर्गुण थोर की लहान । न कळे अनुमान मज तुझा ॥ध्रु॥ 
कोण तो निर्धार करू हा विचार । भवसिंधु पार तरावया ॥२॥ 
तुका म्हणे कैसे पाय आतुडती । न पडे श्रीपती वर्म ठावे ॥३॥ 


मी तव बैसलो धरुनिया ध्यास | न करी उदास पांडुरंगा ॥१॥ 
नको आता मज दवडू श्रीहरी । मागाया भिकारी जालो दास ॥ध्रु॥ 
भुकेलो कृपेच्या वचनाकारणे । आशा नारायणे पुरवावी ॥२॥ 
तुका म्हणे येउनिया देई भेटी । कुरवाळुनी पोटी धरी मज ॥३॥ 


आता तुझे नाम गात असे गीती। म्हणोनी मानिती लोक मज ॥१॥ 
अन्नवस्त्रचिंता नाही या पोटाची । वारिली देहाची थोर पीडा ॥ध्रु॥ 
सज्जन संबंधी तुटली उपाधी रोकडी या बंदी सुटलोंसे ॥२॥ 
घ्यावाद्यावाकोणे करावासायास | गेली आशापाश वारोनिया ॥३॥ 
तुका म्हणे तुज कळेल ते आता । करा जी अनंता मायबापा ॥४॥ 


कामक्रोध माझे लावियेले पाठी । बहुत हिंपुटी जालो देवा ॥१॥ 
आवरीता तुझे तुज नावरती । थोर वाटे चित्तीआश्चर्य हे ॥ध्रु॥ 
तुझिया विनोदे आम्हा प्राणसाटी । भयभीत पोटी सदा दुःखी ॥२॥ 
तुका म्हणे माझ्या कपाळाचा गुण | तुला हासे कोण समर्थासी ॥३॥ 


सन्मुखची तुम्ही सांगावी जी सेवा । ऐसे माझे देवामनोरथ ॥१॥ 
निघों आम्ही काहीचित्तवित्त घरे । आपुल्या उदारे जीवावरी ॥ध्रु॥ 
बोल परस्परे वाढवावे सुख । पाहावे श्रीमुख डोळेभरी ॥२॥ 

तुका म्हणे सत्य बोलतो वचन | करुनी चरण साक्ष तुझे ॥३॥ 


मज अनाथाकारणे । करी येणे केशवा ॥१॥ 
जीव झुरे तुजसाटी । वाट पोटी पहातसे ॥ध्रु॥ 


चित्त रंगले चरणी । तुजवाचुनी न राहे ॥२॥ 
तुका म्हणे कृपावंत | माझी चिंता असावी॥३॥ 


कासया वाचुनी जालो भूमी भार । तुझ्या पायी थार नाही तरी ॥१॥ 
जाता भलेकाय डोळिया चे काम । जंव पुरुषोत्तम न देखती ॥ध्रु॥ 
काय मुख पेव श्वापदाचे धाव । नित्य तुझे नाव नुच्चारिता ॥२॥ 
तुका म्हणे आता पांडुरंगाविन । न वाचता क्षण जीव भला ॥३॥ 


नको मज ताठा नको अभिमान । तुजवाचुनी क्षीण होतो जीव ॥१॥ 
दुर्धर हे माया न होय सुटका । वैकुंठनायका सोडवी मज ॥२॥ 
तुका म्हणे तुझे जालिया दर्षण । मग निवारण होइल सर्व ॥३॥ 


चाल घरा उभा राहे नारायणा । ठेवू दे चरणावरी माथा ॥१॥ 
वेळोवेळा देई क्षेम आलिंगन । वरी अवलोकन कृपादृष्टी॥ध्रु॥ 

प्रक्षाळू दे पाय बैसे माजघरी ।चित्त स्थिर करी पांडुरंगा ॥२॥ 

आहे त्या संचिते करवीन भोजन । काय न जेवून करिसी आता ॥३॥ 
करुणाकरे नाही कळो दिले वर्म । दुरी होता भ्रम कोण वारी ॥४॥ 
तुका म्हणे आता आवडीच्या सत्ता । बोलिलो अनंता करवीन ते ॥५॥ 


देवाची ते खूण आला ज्याच्या घरा । त्याच्या पडेचीरा मनुष्यपणा ॥१॥ 
देवाची ते खूण करावे वाटोळे । आपणा वेगळे कोणी नाही ॥ध्रु॥ 

देवाची ते खूण गुंतो नेदी आशा । ममतेच्या पाशा शिवों नेदी ॥२॥ 
देवाची ते खूण गुंतो नेदी वाचा। लागो असत्याचा मळ नेदी ॥३॥ 
देवाची ते खूण तोडी मायाजाळ। आणि हे सकळ जग हरी ॥४॥ 

पहा देवे तेचि बळकाविले स्थळ। तुक्‍यापे सकळचीन्हे होती॥५॥ 


अनंताचे मुखी होसील गाइला । अमुप विठ्ठला दास तुम्हा ॥१॥ 
माझे कोठे आले होईल विचारा | तरी च अव्हेरा योग्य जालो ॥ध्रु॥ 
सर्वकाळ तुम्ही असांजी संपन्न । चतुरा नारायण शिरोमणि ॥२॥ 
तुका म्हणे ऐसे कलियुगी चे जीव । तरी नये कीव बहुपापी ॥३॥ 


न करावी चिंता । भय धरावे सर्वथा ॥१॥ 


दासा साहे नारायण । होय रक्षिता आपण ॥ध्रु॥ 
न लगे परिहार | काही योजावे उत्तर ॥२॥ 
न धरावी शंका । नये बोलो म्हणे तुका ॥३॥ 


भांडवल माझे लटिक्‍्याचे गाठी । उदीम तो तुटी यावी हाची ॥१॥ 
कैसी तुझी वाट पाहो कोणा तोडे । भोंवतीकिं रे भांडे गर्भवास ॥ध्रु॥ 
चहू खाणीचिया रंगलोंसे संगे । सुष्ट दुष्ट अंगे धरुनिया ॥२॥ 
बहुताचे बहु पालटलो सळे । बहु आला काळे रंग अंगा ॥३॥ 
उकलूनि नये दाविता अंतर | घडिचा पदर सारुनिया ॥४॥ 

तुका म्हणे करी गोवळे यासाटी । आपल्या पालटी संगेदेवा ॥५॥ 


संतसंगती न करावा वास । एखादे गुण दोष अंगा येती ॥१॥ 
मग तया दोषा नाही परिहार । होय अपहार सुकृताचा॥२॥ 
तुका म्हणे नमस्कारावे दुरून । अंतरी धरून राहे रूप ॥३॥ 


जे ज्याचे जेवण । तेची याचकासी दान ॥१॥ 
आता जाऊ चोजवीत । जेथे वसतील संत ॥ध्रु॥ 
होतीधाली पोटे। मागे उरली उच्छिष्टे ॥२॥ 

तुका म्हणे धाव । पुढे खुंटईल हाव ॥३॥ 


धरावा तो बरा । ठाव वसतीचा थारा ॥१॥ 
निजविल्या जागविती । निज पुरवुनी देती ॥ध्रु॥ 
एक वेवसाव । त्यांचा संग त्यांचा जीव ॥२॥ 
हिते केले हित । ग्वाही एक एकाचित्त ॥३॥ 
विषमाचे काही । आड तया एक नाही ॥४॥ 
तुका म्हणे बरी । घरा येतील त्यापरी ॥५॥ 


धोंडयासवे आदळिता फुटे डोके । तो तो त्याच्या सुखे घामेजेना ॥१॥ 
इंगळासी सन्निधान अतित्याई । क्षेम देता काई सुख वाटे ॥२॥ 
तुका म्हणे आम्हा सवे जो रुसला । तयाचा अबोला आकाशासी ॥३॥ 


सरे आम्हा पाशी एक शुद्धभाव । नाही तरी वाव उपचार ॥१॥ 


कोण मानी वरी रसाळ बोलणे । नाही जाली मने ओळखी तो ॥२॥ 
तुका म्हणे आम्हा जाणीवेचे दुःख । न पाहो त्या मुख दुर्जनाचे ॥३॥ 


आता तळमळ । केली पाहिजे सीतळ ॥१॥ 
करील ते पाहे देव । पायी ठेवुनिया भाव ॥ध्रु॥ 
तोची अन्नदाता । नाही आणिकाची सत्ता ॥२॥ 
तुका म्हणे दासां। नुपेक्षील हा भरवसा॥३॥ 


लांब धावे पाय चोरी । भरोवरी जनाच्या ॥१॥ 
आता कैसे होय याचे । सीजता काचे राहिले ॥ध्रु॥ 
खाय ओकी वेळोवेळा । कैसी कळा राहेल ॥२॥ 
तुका म्हणे भावहीण । त्याचा सीण पाचावा ॥३॥ 


माझ्या इंद्रियांसी लागले भांडण | म्हणतील कान रसना धाली ॥१॥ 
करिती तळमळ हस्त पाद भाळ । नेत्रांसी दुकाळ पडिला थोर ॥ध्रु॥ 
गुण गाय मुख आइकती कान । आमचे कारण तैसे नव्हे ॥२॥ 
दरुषणे फिटे सकळाचा पांग । जेथे ज्याचा भाग घेइल ते ॥३॥ 
तुका म्हणे ऐसे करी नारायणा । माझी ही वासना ऐसी आहे ॥४॥ 


सिध्दीचा दास नव्हे श्रुतीचा अंकिला । होईन विठ्ठला सर्व तुझा ॥१॥ 
सर्वकाळ सुख आमच्या मानसी । राहिले जयासी नास नाही ॥ध्रु॥ 

नेणे पुण्य पाप न पाहे लोचनी । आणिका वाचुनी पांडुरंगा ॥२॥ 

न करी आस मुक्तीचे सायास । भक्तिप्रेमरस सांडूनिया ॥३॥ 

गर्भवासी धाक नाही येता जाता । हृदयी राहता नाम तुझे ॥४॥ 

तुका म्हणे जालो तुझाची अंकिला | न भे मी विठ्ठला कळिकाळासी ॥५॥ 


जन्मा येउनी तया लाभ जाला । बिडवई भेटला पांडुरंगा ॥१॥ 
संसारदुःखे नासीली तेणे । उत्तम हे केणे नामघोष ॥ध्रु॥ 

धन्य ते संत सीद्ध महानुभाव । पंढरीचा ठाव टाकियेला ॥२॥ 
प्रेमदाते तेच पतितपावन । धन्य दरुषण होय त्याला ॥३॥ 
पावटणिया पंथे जालिया सिध्दी । वोळगे समाधी सायुज्यता ॥४॥ 
प्रेम अराणूक नाही भय धाक । मज तेणे सुखे काही चिंता ॥५॥ 


ते दुर्लभ संसारासी । जडजीवउध्दारलोकासी ॥६॥ 
तुका म्हणे त्यासी । धन्य भाग्य दरूषणे ॥७॥ 


काय दिवस गेले अवघेची वऱ्हाडे । ते आले सांकडे कथेमाजी ॥१॥ 
क्षण एके ठायी मन स्थिर नाही । अराणूक कईइं होईल पुढे ॥ध्रु॥ 
कथेचे विरसे दोषा मूळ होय । तरण उपाय कैंचा माती ॥२॥ 

काय ते सांचवुनि उरले हे मागे । घटिका एक संगे काय गेले ॥३॥ 
तेची वाणी येथे करा उजळणी । काढावी मथूनि शब्दरत्नें ॥४॥ 
तुका म्हणे हेची बोलावया चाड । उभयता नाड हित असे ॥५॥ 


शुध्दाशुद्ध निवडे कैसे । चर्म मांस भिन्न नाही ॥१॥ 
काही अधिक नाही उणे | कवण्या गुणे देवासी ॥ध्रु॥ 
उदक भिन्न असे काई | वाहाळ बावी सरिता नई ॥२॥ 
सूर्य तेजे निवडी काय। रश्मी रसांसकळा खाय ॥३॥ 
वर्णा भिन्न दुधा नाही । सकळा गाई सारखे ॥४॥ 
करिता भिन्न नाही माती । मडक्या गती भिन्न नांवे ॥५॥ 
र्‌ त्ते एकविध अग्नि | नाही मनी शुध्दाशुद्ध ॥६॥ 

तुका म्हणे पात्र चाड । किंवा विसे अमृत गोड ॥७॥ 


न धरी प्रतिष्ठा कोणाची यम । म्हणता का रे राम लाजा झणी ॥१॥ 
सांपडे हातींचे सोडवील काळा । तो का वेळोवेळा नये वाचे ॥ध्रु॥ 
कोण लोक जो हा सुटला तो एक । गेले कुंभपाक रवरवात ॥२॥ 
तुका म्हणे हित तो म्हणा विठ्ठल । न म्हणे तो भोगील कळेल ते ॥३॥ 


म्हणविता हरी न म्हणे तयाला । दरवडा पडिला देहामाजी ॥१॥ 
आयुष्यधन त्याचे नेले यमदूती। भुलविला निश्चिंतीकामरंगे ॥ध्रु॥ 
नावडे ती कथा देउळासी जाता । प्रिय धन सुता लक्ष तेथे॥२॥ 

कोण नेतो तया घटिका दिवसांएका । का रे म्हणे तुका नागवसी ॥३॥ 


कथे बैसोनि सादरे । सुखचर्चा परस्परे । नवल काय तो उद्धरे । आणिक तरे सुगंधें ॥१॥ 
पुण्य घेई रे फुकाचे । पाप दुष्टवासनेचे । पेरिल्या बीजाचे । फळ घेई शेवटी ॥ध्रु॥ 
कथा विरस पाडी आळसे । छळणा करुनी मोडी रस । बुडवी आपणासरिसें। विटाळसे नावेसी ॥२॥ 


सज्जन चंदनाचिये परी । दुर्जन देशत्यागेदुरी । राहो म्हणे हरी । विनंती करी तुका हे ॥३॥ 


कळो आले तुझे जिणे । देवातू माझे पोसने ॥१॥ 

वाट पाहासी आठवाची । सत्ता सतंत कईची ॥ध्रु॥ 
बोलाविता यावे रूपा । सदा निर्गुणी ची लपा ॥२॥ 
तुका म्हणे तू परदेशी । येथे आम्हा अंगेजिसी ॥३॥ 


आता येथे लाजे नाही तुझे काम । जाय मज राम आठवू दे ॥१॥ 
तुझे भिडे माझे बहु जाले घात । केलो या अंकित दुर्जनाचा ॥ध्रु॥ 
माझे केले मज पारिखे माहेर । नटोनी साचार चाळविले ॥२॥ 
सुखासाटी एक वाहियेले खांदी । तेणे बहु मांदी मेळविली ॥३॥ 
केला चौघाचार नेलो पांचांमधी । नाही दिली शुध्दी धरू आशा ॥४॥ 
तुका म्हणे आता घेईन काटीवरी | धनी म्या कैवारी केला देव ॥५॥ 


आजीवरी होतो तुझे सत्ते खाली । तोवरी तो केली विटंबणा ॥१॥ 
आता तुज राहो नेदी या देशांत । ऐसाम्या समर्थ केला धणी ॥ध्रु॥ 
सापे रिग केला कोठे बाळपणी । होतीसी पापिणी काय जाणो ॥२॥ 
तुका म्हणे म्या हा बुडविला वेव्हार । तुझेची ढोपर सोलावया ॥३॥ 


देवाच्या निरोपे पिटितो डांगोरा । लाजे नका थारा देऊ कोणी ॥१॥ 
मोडिले या रांडे सुपंथ मारग । चालविले जग यमपंथे ॥ध्रु॥ 

परिचारी केली आपुली च रूढी । पोटी ची ते कुडी ठावी नाही ॥२॥ 
तुका म्हणे आणा राउळा धरून । फजीत करून सोडू मग ॥३॥ 


का रे तुम्ही निर्मळ हरीगुण गा ना । नाचत आनंदरूप वैकुंठासी जाना ॥१॥ 
काय गणिकेच्या याती अधिकार मोटा । दोषी अजामेळ ऐसी नेली वैकुंठा ॥ध्रु॥ 
ऐसे नेणो मागेकिती अनंत अपार । पंच महादोषी पातका नाही पार ॥२॥ 
पुत्राचिया लोभे नष्ट म्हणे नारायण । कोण कर्तव्य तुका म्हणे त्याचे पुण्य॥३॥ 


बैसोनिया खाऊ जोडी । ओढाओढी चुकवुनी ॥१॥ 
ऐसे केले नारायणे । बरवे जिणे सुखाचे ॥ध्रु॥ 
घरीच्या घरी भांडवल । न लगे बोल वेचावे ॥२॥ 


तुका म्हणे आटाआटी । चुकली दाटी सकळ ॥३॥ 


नाही भ्यालो तरी पावलो या ठाया । तुम्हा आळवाया जवळिके ॥१॥ 
सत्ताबळे आता मागेन भोजन । केले ते चिंतनआजीवरी ॥ध्रु॥ 
नवनीतासाटी खादला हा जीव | थोडयासाटी कीव कोण करी ॥२॥ 
तुका म्हणे ताक न लगे हे घाटे । पांडुरंगा खोटे चाळवण ॥३॥ 


सारीन ते आता एकाचि भोजने । वारीन मागणे वेळोवेळा ॥१॥ 
सेवटी च्या घासे गोड करी माते । अगे कृपावंते पांडुरंगे ॥ध्रु॥ 

वंचूं नये आता काही च प्रकार । धाकल्याचे थोर जाल्यावरी ॥२॥ 
तुका म्हणे आता बहु चाळवावे । काही नेदी ठावे उरों मागे ॥३॥ 


पोट धाले मग न लगे परती । जालिया निश्‍चिंती खेळ गोड ॥१॥ 
आपुलिया हाते देई वो कवळ । विठ्ठल शीतळ जीवन वरी ॥ध्रु॥ 
घराचा विसर होईल आनंद । नाचेन मी छंदे प्रेमाचिया ॥२॥ 
तुका म्हणे तो च वरी करकर । मग हे उत्तर खंडईल ॥३॥ 


बोलविसी तरी । तुझ्या येईन उत्तरी ॥१॥ 

काही कोड कवतिके । हातीद्यावया भातुके ॥ध्रु॥ 
बोलविसी तैसे । करीन सेवन सरिसे ॥२॥ 

तुका म्हणे देवा । माझे चळण तुज सवा ॥३॥ 


दिला जीवभाव । तेव्हा सांडिला म्या ठाव ॥१॥ 
आता वर्ते तुझी सत्ता । येथे सकळ अनंता ॥ध्रु॥ 
माझीया मरणे । तुम्ही बैसविले ठाणे ॥२॥ 

तुका म्हणे काई । मी हे माझे येथे नाही ॥३॥ 


एकाचिये वेठी । सांपडलो फुकासाटी ॥१॥ 
घेतो काम सत्ताबळे । माझे करुनी भेडोळे ॥ध्रु॥ 
धावे मागेमागे । जाय तिकडेची लागे ॥२॥ 

तुका म्हणे नेले । माझे सर्वस्वे विठ्ठले ॥३॥ 


बराडियाची आवडी पुरे । जया झुरे साटी ते ॥१॥ 
तैसे जाले माझ्या मना । नुठी चरणावरुनी ॥ध्रु॥ 
मागलिया पेणे पावे । विसांवे ते ठाकणी ॥२॥ 
तुका म्हणे छाया भेटे । बरे वाटे तापे त्या ॥३॥ 


आता द्यावे अभयदान । जीवन ये कृपेचे ॥१॥ 
उभारोनी बाहो देवा । हात ठेवामस्तकी ॥ध्रु॥ 
नाभी नाभी या उत्तरे | करुणाकरे सांतवीजे ॥२॥ 
तुका म्हणे केली आस । तो हा दिस फळाचा ॥३॥ 


बहुजन्मे सोस केला । त्याचा जाला परिणाम ॥१॥ 
विठ्ठलसे नाम कंठी । आवडी पोटी संचिते ॥ध्रु॥ 
येथुन तेथवरी आता । न लगे चिंता करावी ॥२॥ 
तुका म्हणे धाले मन । हेची दान शकुनाचे ॥३॥ 


उसंतिल्या कर्मवाटा । बहु मोटा आघात ॥१॥ 
शीघ्र यावे शीघ्र यावे । हातीन्यावे धरुनी ॥ध्रु॥ 
भागलो या खटपटे । घटपटे करिता ॥२॥ 
तुका म्हणे कृपावंता । माझी चिंता खंडावी॥३॥ 


तुम्हासी हे अवघे ठावे । किती द्यावे स्मरण ॥१॥ 

का बा तुम्ही ऐसे नेणे | निष्ठ्रपणे टाळित असां ॥ध्रु॥ 
आळविता मायबापा । नये कृपा अझूनि ॥२॥ 

तुका म्हणे जगदीशा । काय असां निजेले ॥३॥ 


नेले सळे बळे । चित्तावित्ताचे गाठोळे ॥१॥ 

साह्य जाली घरिच्या घरी । होता ठायी च कुठोरी ॥ध्रु॥ 
मी पातलो या भावा । कपट ते नेणे देवा ॥२॥ 

तुका म्हणे उघडे केले । माझे माझ्या हाते नेले ॥३॥ 


जाला हा डांगोरा । मुखी लहानाचे थोरा ॥१॥ 
नागविलो जनाचारी । कोणी बैसो नेदी दारी ॥ध्रु॥ 


संचिताचा ठेवा । आता आला तैसा घ्यावा ॥२॥ 
तुका म्हणे देवे । म्हणो केले हे बरवे ॥३॥ 


किती चौघाचारे | येथे गोविली वेव्हारे ॥१॥ 

असे बांधविले गळे । होऊ न सकती निराळे ॥ध्रु॥ 
आपले आपण । केलेका नाही जतन ॥२॥ 

तुका म्हणे खंडदंडे । येरझारी लपती लंडे ॥३॥ 


पांडुरंगा ऐसासांडुनी वेव्हारा । आणिकाची करा आस वाया ॥१॥ 
बहुतासी दिला उध्दार उदारे । निवडीना खरे खोटे काही ॥ध्रु॥ 
याचिया अंकिता वैकुंठ बंदर । आणिक वेव्हार चालितना ॥२॥ 
तुका म्हणे माझे हातींचे वजन । यासी बोल कोण ठेवू सके ॥३॥ 


ठेवुनी इमान राहिलो चरणी । म्हणउनि धणी कृपा करी ॥१॥ 
आम्हासी भांडार करणे जतन । आले गेले कोण उंच निंच ॥ध्रु॥ 
करुनी सांभाळी राहिला निराळा । एक एक वेळा आज्ञा केली ॥२॥ 
तुका म्हणे योग्यायोग्य विनीत । देवानाहीचित्त येथे देणे ॥३॥ 


आता नव्हे गोड काही करिता संसार । आणिक संचार जाला माजी ॥१॥ 
ब्रह्मरसे गेले भरुनिया अंग । आधील तो रंग पालटला ॥ध्रु॥ 

रसनेचिये रुची कंठी नारायण । बैसोनिया मन निवविले ॥२॥ 

तुका म्हणे आता बैसलो ठाकणी । इच्छेची ते धणी पुरईल ॥३॥ 


आता काशासाटी दुरी । अंतर उरी राखिली ॥१॥ 
करी लवकरी मुळ । लहाने तीळ मुळीचिया ॥ध्रु॥ 
दोही ठायी उद्वेगवाणे । दरुषणे निश्चिंती ॥२॥ 
तुका म्हणे वेग व्हावा । ऐसी जीवा उत्कंठा ॥३॥ 


पडिली हे रूढि जगा परिचार । चालविती वेव्हार सत्य म्हूण ॥१॥ 
मरणाची का रे नाही आठवण । संचिताचा धन लोभ हेवा ॥ध्रु॥ 
देहाचे भय ते काळाचे भातुके । ग्रासूनि ते एके ठेविले से ॥२॥ 
तुका म्हणे काही उघडा रे डोळे । जाणोनि अंधळे होऊ नका ॥३॥ 


जेथे पाहे तेथे काडिती भूस । चिपाडे चोखूनि पाहाती रस ॥१॥ 
काय सांगो देवा भुलले जीव । बहु यांची येतसे कीव ॥ध्रु॥ 
वेठीचे मोटळे लटिकेची फुगे । पेणिया जाउनी भिक्षा मागे ॥२॥ 
तुका म्हणे का उगेची खोल । जवळी दाखवी आपणा बोल ॥३॥ 


जाणिवेच्या भारे चे पला उर | सदा बुरबुर सरेची ना ॥१॥ 
किती याचे ऐकों कानी । मारिले घाणी नाळकरी ॥ध्रु॥ 

मिठे विन आळणी बोल । कोरडी फोल घसघस ॥२॥ 

तुका म्हणे डेगा न कळे हित । किती फजीत करू तरी ॥३॥ 


अनुतापयुक्त गेलिया अभिमान । विसरू वचन मागिलांचा ॥१॥ 
त्याचे पाय माझे लागोत कपाळी । भोग उष्टावळी धन्यकाळ ॥ध्रु॥ 
षड उर्मी जिही हाणितल्या लाता । शरण या संता आल्या वेगी ॥२॥ 
तुका म्हणे जाती वोळे लवकरी । ठायीची अंतरी शुद्ध होती ॥३॥ 


खोल ओले पडे ते पीक उत्तम । उथळाचा श्रम वाया जाय ॥१॥ 
लटिक्याचे आम्ही नव्हो साटेकरी । थीते घाली भरी पदरीचे ॥ध्रु॥ 
कोणा इहलोकी पाहिजे पसारा । दंभ पोट भरायाचे चाडे ॥२॥ 
तुका म्हणे कसी अगी जे उतरे | तेची येथे सरे जाति शुद्ध ॥३॥ 


गोमटया बीजाची फळे ही गोमटी । बाहे तेची पोटी समतुक ॥१॥ 
जातीच्या संतोषे चित्तासी विश्रांती । परतोनि मागुती फिरों नेणे ॥ध्रु॥ 
खर्‍याचे पारखी येत नाही तोटा । निवडे तो खोटा ढाळे दुरी ॥२॥ 
तुका म्हणे मज सत्याचि आवडी । करिता तातडी येत नाही ॥३॥ 


मन जाले भाट । कीर्ती मुखे घडघडाट । पडियेली वाट । येची चाली स्वभावे ॥१॥ 

बोले देवाचे पवाडे । नित्य नवेची रोकडे । ज्या परी आवडे । तैसा तैसा करुनी ॥ध्रु॥ 
रोखी रहावे समोर । पुढे मागेचाले भार । करावे उत्तर । सेवा रुजू करुनी॥२॥ 

पूर वर्षला देकारे । संतोषाच्या अभये करे । अंगी च्या उत्तरे | तुकया स्वामी श्रंगारी ॥३॥ 


दूरि तोची होतो आपुले आशंके । नव्हते ठाउके मूळभेद ॥१॥ 


आता जेथे तेथेयेइन सांगाते । लपाया पुरते उरों नेदी ॥ध्रु॥ 

मिथ्या मोहे मज लाविला उशीर । तरी हे अंतर जाले होते ॥२॥ 

तुका म्हणे का रे दाखविसी भिन्न । लटिकाची सीण लपंडाई ॥ 

| 

कळो नये तोची चुकाविता बरे । मग पाठमोरे काय काज ॥ 

॥ धरिलेती आता द्या जी माझा डाव । सांपडता भाव ऐसाआहे ॥ 

ध्रु॥ होतासी अंतरे झाकिलिया डोळी । तो मी हा न्याहाळी धरुनी दृष्टी ॥ 
॥ तुका म्हणे तुज रडीची च खोडी । अहाच बराडी तो मी नव्हे ।॥ 


करिसी लाघवे | तू हे खेळसी आघवे ॥१॥ 

केला अहंकार आड । आम्हा जगासी हा नाड ॥ध्रु॥ 
यथंभुते यावे । दावू लपों ही जाणावे ॥२॥ 

तुका म्हणे हो श्रीपती । आता चाळवाल किती ॥३॥ 


विश्वास तो देव । म्हूण धरियेला भाव ॥१॥ 
माझी वदवितो वाणी । जेणे धरिली धरणी ॥ध्रु॥ 


जोडिली अक्षरे । नव्हेती बुध्दीची उत्तरे ॥२॥ 
माझी वदवितो वाणी । जेणे धरिली धरणी ॥ध्रु॥ 


नाही केली आटी । काही मानदंभासाटी ॥३॥ 
माझी वदवितो वाणी । जेणे धरिली धरणी ॥ध्रु॥ 


कोणी भाग्यवंत । तया कळेल उचित ॥४॥ 
माझी वदवितो वाणी । जेणे धरिली धरणी ॥ध्रु॥ 


तुका म्हणे झरा । आहे मुळीचाची खरा ॥५॥ 
माझी वदवितो वाणी । जेणे धरिली धरणी ॥ध्रु॥ 


सुराणीची जालो लाडिकी एकली । वडील धाकुली आम्ही देवा ॥१॥ 
म्हणउनी काही न घडे अव्हेर । गोमटे उत्तर भातुके ही ॥ध्रु॥ 

काही एक नाही वंचिले वेगळे । मुळीचिया मुळे स्थिराविले ॥२॥ 
लेवविली अंगी आपुली भूषणे । अळंकार लेणे सकळ ही ॥३॥ 
सारिता न सरे आमुप भांडार । धना अंतपार नाही लेखा ॥४॥ 


तुका म्हणे आम्ही आळवू आवडी । म्हणऊनी जोडी दाखविली ॥५॥ 


एका वेळे केले रिते कलिवर । आंत दिली थार पांडुरंगा ॥१॥ 
पाळण पोषण लागले ते सोई । देहाचे ते काई सर्वभावे ॥ध्रु॥ 
माझिया मरणे जाली हे वसति । लागली ते ज्योती अविनाशा ॥२॥ 
जाला ऐसा एका घाये येथे नाही । तुका म्हणे काही बोलो नये ॥३॥ 


पावतो ताडन । तरी हे मोकलितो जन ॥१॥ 

मग मी आठवितो दुःखे । देवासावकाश मुखे ॥ध्रु॥ 
होती अप्रतिष्ठा । हो तो वरपडा कष्टा ॥२॥ 

तुका म्हणे मान | होता उत्तम खंडन ॥३॥ 


धरावे तो भय । अंतरोनी जाती पाय ॥१॥ 
जाल्या तुटी देवासवे । काय वाचोनि करावे ॥ध्रु॥ 
कोणासी पारिखे । लेखूं आपणा सारिखे ॥२॥ 
तुका म्हणे असो । अथवा हे आता नासो॥३॥ 


आम्हासी सांगाती । होती अराले ते होती ॥१॥ 

येती आइकता हाक । दोन मिळोन म्हणती एक ॥ध्रु॥ 
आणिका उत्तरी। नसे गोवी वैखरी ॥२॥ 

तुका म्हणे बोल । खूण पहाती विठ्ठल॥३॥ 


आनंदाचा थारा । सुखे मोहरला झरा ॥१॥ 
ऐसी प्रभुची ज्या कळा । त्याच्या कोण पाहे बळा ॥ध्रु॥ 
अंकिता ऐसया। होइल पावविले ठाया ॥२॥ 
तुका म्हणे ऐसे । दिले आभंड प्रकाशे ॥३॥ 


काहे लकडा घास कटावे । खोद हि जुमीन मठ बनावे ॥१॥ 
देवलवासी तरवरछाया । घरघर माई खपरिबसमाया॥ध्रु॥ 

का छांडिये भार फेरे सीर भागे । मायाको दुःख मिटलिये अंगे ॥२॥ 
कहे तुका तुम सुनो हो सीध्दा । रामबिना और झुटा कछु धंदा ॥३॥ 


आणिक पाखांडे असती उदंडे । तळमळिती पिंडे आपुलिया ॥१॥ 
त्याचिया बोलाचा नाही विश्वास । घातलीसे कास तुझ्या नामी ॥ध्रु॥ 
दृढ एक चित्ते जालो या जीवासी । लाज सर्वविशी तुम्हासी हे ॥२॥ 
पीडो नेदी पशु आपुले अंकित । आहे जे उचित तैसे करा ॥३॥ 
तुका म्हणे किती भाकावी करुणा | कोप नारायणा येइल तुम्हा ॥४॥ 


व्हावया भिकारी हे आम्हा कारण । अंतरोनी जन जावे दुरी ॥१॥ 
संबंध तुटावाशब्दाचा ही स्पर्श | म्हणउनी आस मोकलिली ॥२॥ 
तुका म्हणे दुःखे उबगला जीव । म्हणऊनी कीव भाकी देवा ॥३॥ 


कोरडिया ऐशा सारून गोष्टी । करा उठाउठी हित आधी ॥१॥ 
खोळंबला राहे आपुला मारग । पहावी ते मग तुटी कोठे ॥ध्रु॥ 

लौकिकाचा आड येईल पसारा । मग येरझारा दुःख देती ॥२॥ 
तुका म्हणे डांख लागे अळंकारे | मग नव्हे खरे पुटाविन ॥३॥ 


ऐसे ठावे नाही मूढा । सोस काकुलती पुढां ॥१॥ 
माझी नका जाळूं भांडी । पोटी भय सोस तोडी ॥ध्रु॥ 
पातलिया काळ । तेव्हा काय चाले बळ ॥२॥ 

संचित ते करी | नरका जाया मेल्यावरी ॥३॥ 
परउपकार । न घडावाहा विचार ॥४॥ 

तुका म्हणे लांसी । आता भेटो नये ऐसी ॥५॥ 


करूनी चिंतन खेळों भोवताले |चित्त येथे आले पायांपाशी ॥१॥ 
येथे नाही खोटा चालत परिहार | जाणसी अंतर पांडुरंगा ॥ध्रु॥ 
सुखदुःखे तुज देऊनी सकळ । नाही ऐसाकाळ केला आम्ही ॥२॥ 
तुका म्हणे जाला देहाचा विसर । नाही आता पर आप दोन्ही ॥३॥ 


काळा च सारिखी वाहाती क्षेत्रे । करिता दुसरे फळ नाही ॥१॥ 
ऐसे करत्याने ठेविले करून । भरिले भरून माप नेमे ॥ध्रु॥ 
शीतउष्णकाळी मेघ वरुषावे | वरुषता वाव होय शीण॥२॥ 
तुका म्हणे विष अमृताचे किडे । पालट न घडे जीणे तया ॥३॥ 


बोलणे ते आम्ही बोलो उपयोगी । पडिले प्रसंगी काळाऐसे ॥१॥ 
जयामध्ये देव आदी मध्ये अंती। खोल पाया भिंती न खचेसी ॥ध्रु॥ 
करणे ते आम्ही करू एका वेळे | पुढिलिया बळे वाढी खुंटे ॥२॥ 
तुका म्हणे असो आज्ञेची धारके । म्हणउनी एके घाये सारू ॥३॥ 


तुझिया विनोदे आम्हासी मरण । सोसीयेला सीण बहु फेरे ॥१॥ 
आता आपणेची येसी ते करीन । नाम हे धरीन तुझे कंठी ॥ध्रु॥ 
वियोगेचि आलो उसंतीत वने । संकल्प हे मने वाहोनिया ॥२॥ 
तुका म्हणे वर्म सापडले सोपे । गोवियेलो पापे पुण्ये होतो ॥३॥ 


पाठीलागा काळ येतसे या लागे । मी माझे वाउगे मेढी ऐसे ॥१॥ 
आता अंगी लागो ऐसिया वेव्हारा | तू माझा सोडरा पांडुरंगा ॥ध्रु॥ 
वागविला माथा नसताची भार । नव्हे ते साचार जाणील तो ॥२॥ 
तुका म्हणे केले जवळील दुरी । मृगजळ वरी आड आले ॥३॥ 


आपुलिये टाकी । करीन काही तरी एकी ॥१॥ 
करीन पायांशी वोळखी । करिसी ते करी सुखी ॥ध्रु॥ 
काया क्लेश गंगाजळ । समर्पीन तुळसीदळ ॥२॥ 
तुका म्हणे देवा । कर जोडीन ते सेवा ॥३॥ 


माझे तो स्वभाव मज अनावर । तुज ही देता भार काही नव्हे ॥१॥ 
ऐसे कळो आले मज नारायणा । जागृती स्वप्ना ताळ नाही ॥ध्रु॥ 
संपादितो तो अवघा बाह्य रंग । तुझा नाही संग अभ्यंतरी ॥२॥ 
तुका म्हणे सत्या नाही पाठी पोट । असते निघोंट एकी जाती ॥३॥ 


नव्हावातो बरा मुळी च संबंध । विश्‍्वासीका वध बोलिलासे ॥१॥ 
आता माझे हित काय ते विचारा । सत्यत्वे दातारा पांडुरंगा ॥ध्रु ॥ 
नाही भाव परी म्हणवितो दास । नका देऊ यास उणेंयेऊ ॥२॥ 
तुका म्हणे का हो उद्धरिता दीन । मानीतसां सीण मायबापा॥३॥ 


काय तुमचिया सेवे न वेचते गाठोळी । मोहे टाळाटाळी करीतसां ॥१॥ 
चतुराच्या राया आहो पांडुरंगा । ऐसे तरी सांगा निवडूनि ॥ध्रु॥ 


कोण तुम्हा सुख असे या कौतुके । भोगिता अनेके दुःखे आम्हा ॥२॥ 
तुका म्हणे काय जालासी निर्गुण । आम्हा येथे कोण सोडवील ॥३॥ 


निष्ठर यासाटी करितो भाषण । आहेसी तू सर्वजाण दाता ॥१॥ 

ऐसे कोण दुःख आहे निवारिता । तो मी जाऊ आता शरण त्यासी ॥ध्रु॥ 
बैसलासी केणे करुनी एक घरी । नाही येथे उरी दुसऱ्याची ॥२॥ 

तुका म्हणे आले अवघेची पायापे । आता मायबापे नुपेक्षावे ॥३॥ 


पाया पासी चित्त । तेणे भेटी अखंडित ॥१॥ 
असे खेळे भलते ठायी । प्रेमसूत्रदोरी पायी ॥ध्रु॥ 
केले से जतन । मुळी काय ते वचन ॥२॥ 

तुका म्हणे सर्वजाणा । ठायी विचारावे मना॥३॥ 


तुझे मजपाशी मन । माझी येथे भूक तान ॥१॥ 
जिव्हा रते एके ठायी । दुजे बोलायाचे काई ॥ध्रु॥ 
माझिया कवतुके । उभा पहासी भातुके ॥२॥ 
तुका म्हणे साचे । तेथेमागील कईचे ॥३॥ 


तुम्हा आम्हा सरी | येथे कईच्या या परी ॥१॥ 
स्वामिसेवा अळंकार | नाही आवडिये थार ॥ध्रु॥ 
खुंटलिया वाचा। मग हा आनंद कइचा ॥२॥ 
तुका म्हणे कोडे । आम्ही नाचो तुज पुढे ॥३॥ 


कैचे भांडवल खरा हाती भाव । कळवळ्याने माव दावीतसे ॥१॥ 
आता माझा अंत नको सर्वजाणा । पाहो नारायणा निवडूनि ॥ध्रु॥ 
संताचे उच्छिष्ट मागिले पंगती । करावे संगती लागे ऐसे ॥२॥ 
तुका म्हणे आलो दावुनी विश्वास । संचित ते नास पावे ऐसे ॥३॥ 


थोडे तुम्ही मागेहोती उद्धरिले । मज ऐसे गेले वाया जीव ॥१॥ 

आता याचा काही न मनावाभार । कृपेचा सांगर आहेसी तू ॥ध्रु॥ 
तुज आळविता पापाची वसति । राहे अंगी किती बळ त्याचे ॥२॥ 
तुका म्हणे उदकी तारिले दगड । तैसा मी ही जड एक देवा ॥३॥ 


आम्ही म्हणो कोणी नाही तुज आड । दिसतोसी भ्याड पांडुरंगा ॥१॥ 
हागे माझ्या भोगेकेलासी परता । विश्वंभरी सत्ता नाही ऐसी ॥ध्रु॥ 
आम्ही तुज असो देउनी आधार । नाम वारंवार उच्चारितो ॥२॥ 
तुका म्हणे मज धरियेले बळे । पंचभूतीखळे करुनीया ॥३॥ 


आहेते सकळ प्रारब्धा हाती। यावे काकुलती यासी आता ॥१॥ 
ऐसामाझ्या मने सांगितला भाव । तोवरीच देव दुजा नाही ॥ध्रु॥ 
अवघियाची जेव्हा सारावी करकर । भावबळे थार धरू येसी ॥२॥ 
तुका म्हणे तुज ठेवावे पुजून । आणिक ते गुण नाही येथे ॥३॥ 


सेवट तो होती तुझियाने गोड । म्हणउनी चाड धरीतसो ॥१॥ 
देऊ भोगाभोग कलिवरचा भार । साहो तुज थार त्याचमधी ॥ध्रु॥ 
तुझ्या बळे काही खटपट काम । वाढवावा श्रम न लगे तो ॥२॥ 
तुका म्हणे आम्ही चे पलो या भारे । तुमचे ते खरे देवपण ॥३॥ 


ऐसाची तो गोवा । न पाहिजे केला देवा ॥१॥ 
बहु आली दुरिवरी । ओढत हे भरोवरी ॥ध्रु॥ 
आम्हासी न कळे । तुम्ही झाकु नये डोळे ॥२॥ 
तुका म्हणे संगे । असो एक एका अंगे ॥३॥ 


मायले करांत भिन्न । नाही उत्तराचा सीण ॥१॥ 
धाडी धाडी वो भातुके । रंजविल्याचे कौतुके ॥ध्रु॥ 
करुनी नवल । याचे बोलिलो ते बोल ॥२॥ 

तुका म्हणे माते । पांडुरंगे कृपावंते॥३॥ 


आवडी का ठेवू । बैसोनिया संगेजेवू ॥१॥ 
मागेनको ठेवू उरी । माझी आण तुजवरी ॥ध्रु॥ 
देखिले प्रकार | त्याचे पाहेन साचार ॥२॥ 
तुका म्हणे बाळी । केली चाहाडी सकळी॥३॥ 


नव्हेसी तू लांसी । माया आणिका त्या ऐसी ॥१॥ 


जे हे वाया जाती बोल । होती निर्फळची फोल ॥ध्रु॥ 
नव्हेसी दुबळी । काही नाही ते जवळी ॥२॥ 
तुका म्हणे खोटी । काही नव्हेसी करंटी ॥३॥ 


आम्हा बोल लावा । तुम्हा अनुचित हे देवा ॥१॥ 
ऐसे सांगा का व्यालेती । काय नाही तुम्हा हाती॥ध्रु॥ 
आता धरा दुरी । वाया दवडाया थोरी ॥२॥ 

तुका म्हणे ठायी । ऐसे विचारावे पायी ॥३॥ 


मरोनिया गेली माया । मग तया कोण पुसे ॥१॥ 
पोरटियाची दाद कोणा । ऐसाजाना प्रवाहो ॥ध्रु॥ 
निढळास निढळ जोडा । होय कोडा कवतुका ॥२॥ 
तुका म्हणे देवाऐसी । आहो सरसी आपण ॥३॥ 


संसाराची कोण गोडी । दिली जोडी करुनी ॥१॥ 
निष्ठ्र तू बहु देवा । पुरे हेवान म्हणवी ॥ध्रु॥ 
पाहोनिया कर्म डोळा । निराळा तो वर्जीना ॥२॥ 
तुका म्हणे तुज माझे । म्हणता ओझे फुकट ॥३॥ 


नव्हते ते कळो आले । तरी बोले अबोला ॥१॥ 
तुज मज घातली तुटी । एके भेटीपासूनि ॥ध्रु॥ 
आता याची न धरी चाड । काही कोड कवतुके ॥२॥ 
तुका म्हणे यावे जावे । एका भावे खंडले ॥३॥ 


आता दोघामध्ये काय । उरले होय वाणीजेसे ॥१॥ 
निष्ट्र हे केले मन । समाधान न करुनी ॥ध्रु॥ 

झुरावे ते तेथींच्या परी । घरिच्याघरी अवघिया ॥२॥ 
तुका म्हणे देवपण । गुंडाळून असो दे ॥३॥ 


मागितल्यास आस करा । उरी धरा काही बाही ॥१॥ 
म्हणउनी सारिली आस । होती यास मूळ ते ॥ध्रु॥ 
माझ्या मोहे तुज पान्हा । लोटे स्तना वोरस ॥२॥ 


तुका म्हणे आळवणे । माझ्या देणे उत्तर ॥३॥ 


आता बरे घरिच्याघरी । आपली उरी आपणापे॥१॥ 
वाइटबरे न पडे दृष्टी । मग कष्टी होइजेना ॥ध्रु॥ 
बोलो जाता वाढे बोल । वाया फोल खटखट ॥२॥ 
काकुलती यावे देवा । तो तो सेवा इच्छीतो ॥३॥ 
हिशोबाचे खटखटे । चढे तुटे घडेना ॥४॥ 

तुका म्हणे कळो आले । दुसरे भले तो नव्हे ॥५॥ 


आधी सोज्वळ करावा मारग | चालता ते मग गोवी नाही ॥१॥ 
ऐसा चालोनिया आला शिष्टाचार । गोवीचा वेव्हार पापपुण्य ॥ध्रु॥ 
पळणे तो पळा सांडुनी काबळे | उपाधीच्या मुळे लाग पावे ॥२॥ 
तुका म्हणे येथे शूर तो निवडे । पडिले बापुडे कालचक्री ॥३॥ 


उद्धत त्या जाती । द्रवे रंगल्या उद्धती ॥१॥ 
म्हणउनी बहु फार । त्यांसी असावे अंतर ॥ध्रु॥ 
कैंचे पाठी पोट । गोडविषासी सेवट ॥२॥ 

तुका म्हणे सापा । न कळे कुरवाळिले बापा ॥३॥ 


आम्हा कथा आवश्यक । येर संपादूं लौकिक ॥१॥ 
जैसी तैसी माय बरी । मानिल्या त्या माना येरी ॥ध्रु॥ 
व्यालीचा कळवळा । जीव बहुत कोंवळा ॥२॥ 
कवतुके वावरे | तुका म्हणे या आधारे ॥३॥ 


पाळितो वचन । परि बहु भीते मन ॥१॥ 

करिते पाया शी सलगी । नये बैसो अंगसंगी ॥ध्रु॥ 
जोडोनिया कर । उभे असावे समोर ॥२॥ 

तुका म्हणे संत । तुम्ही मी बहु पतित ॥३॥ 


जैसा तैसा आता । मज प्रमाण अनंता ॥१॥ 
पाया पडणे न संडी | पोटी ते च वर तोडी ॥ध्रु॥ 
एका भावे चाड । आहे तैसे अंती गोड ॥२॥ 


तुका म्हणे आम्हा । टळणेची नाही नेमा ॥३॥ 


चुकलो या ऐशा वर्मा | तरी कर्मा सापडलो ॥१॥ 

पाठी लागे करी नास । गर्भवास भोगवी ॥ध्रु॥ 

माझे तुझे भिन्नभावे । गळा दावे मोहाचे ॥२॥ 

तुका म्हणे पाठेळ केलो । नसत्या भ्यालो छंदासी ॥३॥ 


देह प्रारब्धा शिरी । असोन करी उद्गेग ॥१॥ 
धाव घाली नारायणा । माझ्या मना जागवी ॥ध्रु॥ 
ऐसी चुकोनिया वर्मे । पीडा भ्रमे पावलो ॥२॥ 
तुका म्हणे कैंचा भोग । नव्हे रोग अंगीचा ॥३॥ 


अनंताच्या ऐको कीर्ती । ज्याच्या चित्तीहरीनाम । 
उलंघुनी गेले सिंधु । हा भवबंधु तोडोनिया ॥१॥ 

आता हळुहळु तेची वाही । चालो काही अधिकारे ॥ध्रु॥ 
खुंटूनिया गेले नावा । नाही हेवाखोळंबला । 

न लगे मोल द्यावा रुका | भावे एका कारणें॥२॥ 

तुका म्हणे पाहतो वाट । उभा नीट पाउली । 
भीमातिरी थडवा केला | उठा चला लवलाहे ॥३॥ 


तरी च म्या देवा । साटी करुनीया जीवा ॥१॥ 
येथे बैसलो धरणे । दृढ कायावाचामने ॥ध्रु॥ 
आवरील्या वृत्ति । मन घेउनिया हाती॥२॥ 
तुका म्हणे जरा । बाहेर येऊ नेदी घरा ॥३॥ 


हे तो एक संताठायी । लाभ पायी उत्तम ॥१॥ 
म्हणविता त्याचे दास । पुढे आस उरेना ॥ध्रु॥ 
कृपादान केले संतीं। कल्पांतीही सरेना ॥२॥ 
तुका म्हणे संतसेवा । हाची हेवाउत्तम॥३॥ 


नारायणा ऐसा। सेवू नेणतील रसां॥१॥ 
जेणे भवव्याध तुटे । दुःख मागुते न भेटे ॥ध्रु॥ 


न लगे काही आटी । बाधा राहो न सके पोटी ॥२॥ 
कैवल्य ते जोडे । पालट लवकरी घडे ॥३॥ 
जन्ममरणदुःख अटे । जाळे अवघेचि तुटे ॥४॥ 
तुका म्हणे जाला । याचा गुण बहुताला ॥५॥ 


अनेक दोषांचे काट । जे जे गादले निघोंट । 

होती हरीनामे चोखट । क्षण एक न लगता ॥१॥ 
तुम्ही हरी म्हणा हरी म्हणा । महादोषांचे छेदना ॥ध्रु॥ 
अतिप्रीतीचा बांधला । नष्ट चांडाळी रतला | 

क्षण न लगता नेला । वैकुंठासी हरी म्हणता॥२॥ 
अमित्य दोषाचे मूळ । जाले वाल्मीकास सबळ | 
जाला हरीनामे निर्मळ । गंगाजळ पैं जैसा ॥३॥ 

हरी म्हणता तरले । महादोषी गणिके नेले । 

कुंटणी भिली उद्धरिले । वैकुंठासी हरी म्हणता ॥४॥ 
हरीविन जन्म नको वाया । जैसी दर्पणी ची छाया | 
म्हणोनि तुका लागे पाया । शरण तया हरीसी ॥५॥ 


भजन या नासीले हेडि । दंभा लंडा आवडी ॥१॥ 
जेवीत ना आइता पाक । नासी ताक घुसळूनि ॥ध्रु॥ 
एकाएकी इच्छी पाठ । नेणे चाट का जेवू ॥२॥ 

तुका म्हणे मुलाम्याचे । बंधन साचे सेवटी ॥३॥ 


जैसा निर्मळ गंगाओघ । तैसा भाग वोगरी ॥१॥ 
प्रेम वाढे ग्रासोग्रासी । ब्रह्मरसी भोजन ॥ध्रु॥ 
तृप्तीवरी आवडी उरे| ऐसे बरे प्रकार ॥२॥ 
तुका म्हणे पाख मन । नारायण ते भोगी॥३॥ 


सुख सुखा विरजण जाले | ते मथले नवनीत ॥१॥ 
हाले डोले हरुषे काया । निवती बाह्या नयन ॥ध्रु॥ 
प्रबल तो नारायण । गुणे गुण वाढला ॥२॥ 

तुका म्हणे भरली सीग । वरी मग वोसंडे ॥३॥ 


का रे न भजसी हरी । तुज कोण अंगीकारी ॥१॥ 
होइल यमपुरी । यमदंड यातना ॥ध्रु॥ 

कोण जाली लगबग । काय करिसी तेथेमग ॥२॥ 

का रे भरला ताठा । करिती वोज नेता वाटा॥३॥ 
तोडा पडिली खिळणी । जिव्हा पिटिती वोढूनि ॥४॥ 
का रे पडिली जनलाज । कोण सोडवील तुज ॥५॥ 
लाज धरी म्हणे तुका । नको वाया जाऊ फुका ॥६॥ 


क्षरला सांगर गंगा ओघी मिळे । आपणची खेळे आपणाशी ॥ ॥ 
मधील ते वाव अवघी उपाधि । तुम्हा आम्हा मधी तेची परी ॥ध्रु॥ 
घट मठ जाले आकाशाचे पोटी । वचनेची तुटी तेथेचि ते ॥ ॥ 
तुका म्हणे बीजे बीज दाखविले । फल पुष्प आले गेले वाया ॥३॥ 


एक आता तुम्ही करा । मज दातारा सत्तेने ॥१॥ 
विश्वास तो पाया वरी । ठेवुनि हरी राहिलो ॥ध्रु॥ 
जाणतची दुजे नाही । आणिक काही प्रकार ॥२॥ 
तुका म्हणे शरण आलो । काय बोलो विनवितो॥३॥ 


काय विनवावे कोणे तो निवाड । केले माझ्या कोड वचनाचे ॥१॥ 
आहो कुपनिधी गुणाच्या निधाना । माझ्या अनुमाना नयेची हे ॥ध्रु॥ 
बहुत करुणा केले से भासेन । एक ही वचन नाही आले ॥२॥ 

माझी काही सेवा होईल पावली । निशचिंती मानिली होती ऐसी ॥३॥ 
तुका म्हणे माझी उरली ते आटी । अभय कर कटी न देखेची ॥४॥ 


लाजोनिया काळे राहिले लिखित । नेदिता हीचित्त समाधान ॥१॥ 
कैसे सुख वाटे वचनाचे तुटी । प्रीतीविन भेटी रुचि नेदी ॥ध्रु॥ 
एकाचिये भेटी एकाचा कोंपर | मावेचा पदर कळो येतो ॥२॥ 

होत्या आपल्या त्या वेचुनिया शक्ती । पुढे जालो युक्तिकळाहीन ॥३॥ 
तुका म्हणे तुम्ही समर्थ जी देवा । दुर्बळाची सेवा कोठे पावे ॥४॥ 


आशाबद्ध बहु असे निलाजिरे । होय म्हणे धीरे फळ टोंके ॥१॥ 
कारणापेचित्त न पाहे अपमान चित्त समाधान लाभासाटी ॥२॥ 


तुका म्हणे हाते लोटिले न कळे । झांकितसे डोळे पांडुरंगा ॥३॥ 


सांता पांचां तरी वचनां सेवटी । निरोप का भेटी एक तरी ॥१॥ 
का नेणे निष्ठ्र केले नारायणा । न देखे हे मना येता काही ॥२॥ 
तुका म्हणे ऐसान देखे निवाड । कडू किंवागोड फळ पोटी ॥३॥ 


वाया ऐसाजन्म गेला । हे विठ्ठला दुःख वाटे ॥१॥ 
नाही सरता जालो पायी । तुम्ही जई न पुसां॥ध्रु॥ 
का मी जीतो संवसारी | अद्यापवरी भूमीभार ॥२॥ 
तुका म्हणे पंढरीनाथा । सबळ व्यथा भवरोग ॥३॥ 


कासया हो माझा राखिला लौकिक । निवाड का एक केला नाही ॥१॥ 
मग तळमळ न करिते मन । जाले ते कारण कळो येते ॥२॥ 
तुका म्हणे केला पाहिजे निवाड । वइदासी भीड मरणे रोग्या ॥३॥ 


ऐसे कोण पाप बळी । जे जवळी येऊ नेदी ॥१॥ 
तुम्हा तव होइल ठावे । नेदावे का कळो हे ॥ध्रु॥ 
कोण जाला अंतराय । का ते पाय अंतरले ॥२॥ 
तुका म्हणे निमित्याचा । आला सुच अनुभव ॥३॥ 


ब्रह्मज्ञानाची भरोवरी । पुढिला सांगे आपण न करी॥१॥ 
थू थू त्याच्या तोंडावरी । व्यर्थ सीणवी वैखरी ॥ध्रु॥ 
कथा करी वरीवरी । प्रेम नसेची अंतरी ॥२॥ 

तुका म्हणे कवित्व करी । मान वस्तु हे आदरी ॥३॥ 


कधी कृपा करिसी नेणे । मज दीनाचे धावणे ॥१॥ 

भेटी लागी पंढरीनाथा । जीवी लागली तळमळ व्यथा ॥ध्रु॥ 
सीणले माझे मन । वाट पाहता लोचन ॥२॥ 

तुका म्हणे लागली भूक । तुझे पहावया श्रीमुख ॥३॥ 


उच्चारू यासाटी । आम्ही नाम तुझे कंठी ॥१॥ 
येसी धावत धावत । माउलिये कृपावंते ॥ध्रु॥ 


पाय चित्तीधरू । क्रिडा भलते ठायी करू ॥२॥ 
तुका म्हणे माझे गंगे । प्रेमभरित पांडुरंगे ॥३॥ 


दगडाच्या देवा बगाड नवस । बाईल कथेस जाऊ नेदी ॥१॥ 

वेची धनरासी बांधले स्मशान । दारी वृंदावन द्वाड मानी॥ध्रु॥ 

चोरे नागविला न करी त्याची खंती । परी द्विजा हातीनेदी रुका ॥२॥ 
करी पाहुणेर विव्हाया जावयासी । आल्या अतीतासी पाठमोरा ॥३॥ 
तुका म्हणे जळो धिग त्याचे जिणे । भार वाही सीण वर्म नेणे ॥४॥ 


करुनी विनवणी । माथा ठेवितो चरणी ॥१॥ 

होते तेची असो द्यावे । रूप सौम्यची बरवे ॥ध्रु॥ 

भया भेणे तुमचा ठाव । तुमच्या कोपे कोठे जावे ॥२॥ 
तुका पाया लागे । दान समुदाय मागे ॥३॥ 


प्रेम नये सांगता बोलता दाविता । अनुभव चित्ता चित्त जाणे ॥१॥ 
कासवीचे बाळ वाढे कृपादृष्टी । दुधा नाही भेटी अंगसंगे ॥ध्रु॥ 
पोटामध्ये कोण सांगितले सर्पां । उपजत लपा म्हणउनी ॥२॥ 
बोलो नेणे परी जाणे गोड क्षार । अंतरी विचार त्यासी ठावा ॥३॥ 
तुका म्हणे बरे विचारावे मनी । आणिक भल्यांनी पुसो नये ॥४॥ 


आता मी पतित ऐसा साच भावे । कळो अनुभवे आले देवा ॥१॥ 
काय करावे ते रोकडेची करी । राहिली हे उरी नाही दोघा ॥ध्रु॥ 

येर येरा समदृष्टी द्यावे या उत्तरा । यासी काय करा गोही आता ॥२॥ 
तुका म्हणे मेलो सांगतसांगता । तेची आले आता कळो तुम्हा ॥३॥ 


काय तुज मागे नाही जाणवले । माझे नाही केले हित काही ॥१॥ 
डोळे झांकुनिया होसी अबोलणा । तेव्हा नारायणा आता कैसा ॥ध्रु॥ 
न कळे उचित न संगता स्पष्ट । ऐसाक्रियानष्ट काय जाणे ॥२॥ 

तुका म्हणे माझा घात तुम्हा ठावा । तरी का आधी देवावारू नये ॥३॥ 


नये ऐसे बोलो कठीण उत्तरे । सलगी लेकुरे केली पुढे ॥१॥ 
अपराध कीजे घडला तो क्षमा । सीकवा उत्तमा आमुचिया॥ध्रु॥ 


धरू धावे आगी पोळले ते नेणे । ओढिलिया होणे माते बाळा ॥२॥ 
तुका म्हणे फार ज्याचा जार त्यासी । प्रवीण येविशी असांतुम्ही ॥३॥ 


लडिवाळ म्हणोनी निष्ठुर न बोला । परी सांभाळिला लागे घात ॥१॥ 
बहु वागवीत आणिले दुरुनी । दासांची पोसनी बहु आहे ॥ध्रु॥ 

नाही लागो दिला आघाताचा वारा । निष्ठ्र उत्तरा कोमेजतो ॥२॥ 
तुका म्हणे तुम्ही कृपावंत हरी । शांतवाउत्तरी अमृताच्या ॥३॥ 


आत्मस्थिति मज नको हा विचार । देई निरंतर चरणसेवा ॥१॥ 
जन्मोजन्मीतुझा दास पुरुषोत्तमा | हेची गोडी माझ्या देई जीवा ॥ध्रु॥ 
काय सायुज्यता मुक्ति हेची गोड । देव भक्त कोड तेथेनाही ॥२॥ 

काय ते निर्गुण पाहो कैशा परी । वर्णू तुझी हरी कीर्ती कैसी ॥३॥ 

गोड चरणसेवा देवभक्तपण । मज देवाझणे दुराविसी ॥४॥ 
जाणिवेपासूनि सोडवी माझ्या जीवा । देई चरणसेवा निरंतर ॥५॥ 

तुका म्हणे गोडा गोड न लगे प्रीतीकर । प्रीती ते ही सार सेवा हे रे ॥६॥ 


चाले दंडवत घाली नारायणा । आपुल्या कल्याणा लागूनिया ॥१॥ 
बैसविला पदी पुत्र राज्य करी । पिता वाहे शिरी आज्ञा त्याची ॥२॥ 
तुका म्हणे आहे ठायी चाची मान । आता अनुमान कायसांतो ॥३॥ 


समर्थाचे बाळ पांघरे वाकळ । हसती सकळ लोक कोणा ॥१॥ 
समर्थासी लाज आपुल्या नांवाची । शरण आल्याची लागे चिंता ॥२॥ 
जरी तुज काही होईल उचित । तरी हा पतित तारी तुका ॥३॥ 


न करी रे मना काही च कल्पना । चिंतीया चरणा विठोबाच्या ॥१॥ 
येथे सुखाचिया रासी । पुढे ठाव नाही कल्पनेसी॥ध्रु॥ 

सुखाचे ओतिले साजिरे श्रीमुख । शोक मोह दुःख पाहाता नाही ॥२॥ 
तुका म्हणे येथे होईल विसांवा । तुटतील हावापुढिलिया ॥३॥ 


काय करू मज नागविले आळसे । बहुत या सोसे पीडा केली ॥१॥ 
हिरोनिया नेला मुखीचा उच्चार । पडिले अंतर जवळी च ॥ध्रु॥ 
द्वैताचिया कैसा सांपडलो हाती। बहुत करती ओढाओढी ॥२॥ 


तुका म्हणे आता आपुलिया सवे । न्यावे मज देवे सोडवुनी ॥३॥ 


नाही देवाचा विश्वास । करी संताचा उपहास ॥१॥ 

। त्याचे तोडी पडे माती । हीन शूकराची जाती ॥ध्रु॥ 
घोकुनी अक्षर। वाद छळणा करीत फिरे ॥२॥ 

म्हणे देवासी पाषाण | तुका म्हणे भावहीन ॥३॥ 


हेची सर्वसुख जपावाविठ्ठल | न दवडावापळ क्षण वाया ॥१॥ 

हेची एक सर्वसाधनांचे मूळ । आतुडे गोपाळ येणे पंथे ॥ध्रु॥ 

न लगती काही तपांचिया रासी । करणे वाराणसी नाना तीर्थे ॥२॥ 
कल्पना हे तिळ देही अभिमान । नये नारायण जवळी त्यांच्या ॥३॥ 
तुका म्हणे नामे देव नेदी भेटी । म्हणे त्याचे हो टी कुष्ट होय ॥४॥ 


माझे विषयी तुज पडता विसर । नको धरू दूर पांडुरंगा ॥१॥ 
तुझा म्हणवितो हेची लाज तुला । आता झणी मला विसरेसी ॥२॥ 
तुका म्हणे तुझी माझी नाही उरी । आता केली खरी देवराया ॥३॥ 


अभक्ताचे गावी साधू म्हणजे काय । व्याघ्रे वाडा गाय सापडली ॥१॥ 
कसाबाचे आळी मांडिले प्रमाण । बस्वणाची आण तया काई ॥ध्रु॥ 
केळी आणि बोरी वसती सेजारी । संवाद कोणे परी घडे येथे ॥२॥ 
तुका म्हणे खीर केली काऱ्हेळयाची । शुद्ध गोडी कैची वसे तेथे॥३॥ 


भागल्यांचा तू विसांवा | करी नांवानिंबलोण ॥१॥ 
परमानंदा पुरुषोत्तमा | हरी या श्रमापासूनि ॥ध्रु॥ 
अना थाचा अंगीकार| करिता भार न मनिसी ॥२॥ 
तुका म्हणे इच्छा पुरे | ऐसे धुरेगे विठठल ॥३॥ 


घालूनिया कास । बळे आलो मागायास ॥१॥ 
प्रेमे देई पाठवुनी । पांडुरंगा सेवा क्रणी ॥ध्रु॥ 
होई रे शाहाणा । कळो नेदावे या जना ॥२॥ 
तुका म्हणे पायी । जडलो मग उरलेकाई॥३॥ 


भेटीलागी पंढरीनाथा । जीवी लागली तळमळ व्यथा॥१॥ 
कैं कृपा करिसी नेणे । मज दीनाचे धावणे ॥ध्रु॥ 

सीणले माझे मन । वाट पाहाता लोचन ॥२॥ 

तुका म्हणे भूक । तुझे पाहावया मुख ॥३॥ 


सांडियेली काया । वरी ओवाळूनी पाया ॥१॥ 
शरण शरण नारायणा । मज अंगीकारा दीना ॥ध्रु॥ 
आलो लोटांगणी । रुळे तुमचे चरणी ॥२॥ 

तुका म्हणे कई । डोई ठेवीन हे पायी ॥३॥ 


तुझे दारीचा कुतरा । नको मोकलूं दातारा ॥१॥ 
धरणे घेतले घरांत | नको धरून उठवू हात ॥ध्रु॥ 
घेतली मुरकुंडी। थोर जालो मी लंडी ॥२॥ 

तुका म्हणे जगजीवना | ब्रिदे पाहे नारायणा॥३॥ 


पडिलो बाहेरि आपल्या कर्तव्ये । संसाराचा जीवे वीट आला ॥१॥ 
एकामध्ये एक नाही मिळों येत । ताक नवनीत निडळिया ॥ध्रु॥ 
दोनी जाली नांवे एकाच्या मथने । भुस सार गुणे वेगळाली ॥२॥ 
तुका म्हणे कोठे वसे मुक्ताफळ । सिंपल्याचे स्थळ खंडलिया ॥३॥ 


पाहाता हे बरवे जाले । कळो आले यावरी ॥१॥ 
मागिलांचा जाला झाडा । त्या निवाडास्तव ॥ध्रु॥ 
विसांवले अंग दिसे । सरिसे अनुभव ॥२॥ 

तुका म्हणे बरे जाले । देवे नेले गवसूनि ॥३॥ 


चक्रफेरी गळी गळा । होता गोवियेला माळा ॥१॥ 
फुटोनिया गेला कुंभ । जालो निष्काम स्वयंभ ॥ध्रु॥ 
धरितची नाही थारा । वेठी भ्रमण खोंकरा ॥२॥ 

तुका म्हणे कौतुक कोडे । आगी काय जाणे मढे ॥३॥ 


श्रमपरिहारा । मूळ हे जाले दातारा ॥१॥ 
देह निवेदूनि पायी । जालो रिकामा उतराई ॥ध्रु॥ 


आपली ते सत्ता । येथे असो नेदी आता ॥२॥ 
राहिला निराळा | तुका कटकटे वेगळा॥३॥ 


पाठवाल तेथे गर्जेन पवाडे । काही देहाकडे नावलोकी ॥१॥ 
म्हणुनी मागे कंठीचा सौरस । पावतील नास विघ्ने पुढे ॥ध्रु॥ 


कृपेच्या कटाक्षे नभे कळिकाळा । येता येत बळा शक्ती पुढे ॥२॥ 
म्हणुनी मागे कंठीचा सौरस । पावतील नास विघ्ने पुढे ॥ध्रु॥ 


तुका म्हणे गुढी आणीन पाया पे | जगा होइल सोपे नाम तुझे ॥३॥ 
म्हणुनी मागे कंठीचा सौरस । पावतील नास विघ्ने पुढे ॥ध्रु॥ 


उपजल्या काळे शुभ का शकुन । आता आवरोन राहिलेती ॥१॥ 
नाही मागितली वचनाची जोडी । निष्काम कोरडी वरीवरी ॥ध्रु॥ 
सत्याविन काय उगीच लांबणी । कारियाची वाणी येर भूस ॥२॥ 
तुका म्हणे ऐसी कोणा चाळवणी । न विचारा मनी पांडुरंगा ॥३॥ 


नव्हे मी आहाच आशेचे बांधले । जे हे टोंकविले नारायणा ॥१॥ 

अंतर तो तुम्हा बरे कळो येते । वेव्हार उचिते चाळवीजे ॥ध्रु॥ 

मने कल्पीले आवरीता पाप । संकल्पी विकल्प याचि नांवे ॥२॥ 

तुका म्हणे आम्हा न सोसे जळजळ । सीजल्यावरी जाळ कढ खोटा ॥३॥ 


ताके कृपण तो जेवू काय घाली । आहाच ते चालीवरुनि कळे ॥१॥ 
काय तुम्हा वेचे घातले सांकडे । माहे आले कोडेआजीवरी ॥ध्रु॥ 
सेवे विन आम्ही न लिंपों काया । जाला देवराया निर्धार हा ॥२॥ 
तुका म्हणे तुझी राखावया ब्रीदे । येणे अनुवादे कारियासी ॥३॥ 


वृत्तीवरी आम्हा येणे काशासाटी । एवढी हे आटी सोसावया ॥१॥ 
जाणतसां परी नेणते जी देवा । भ्रमची बरवा राखावा तो ॥ध्रु॥ 
मोडूनि क्षरलो अभेदाची मूस । तुम्हा का अळस वोडवला ॥२॥ 
तुका म्हणे होई लवकरि उदार | लांबणीचे फार काम नाही ॥३॥ 


सुलभ कीर्तने दिले ठसावुनी । करिता धरणी उरी कोण ॥१॥ 


आता न टळावे केलिया नेमासी । उदाराचा होसी हीन काय ॥ध्रु॥ 
एका नेमे कोठे दुसरा पालट । पादिर तो धीट म्हणती त्यासी ॥२॥ 
तुका म्हणे किती बोलसी उणे । एकाच वचने खंड करी ॥३॥ 


जेथे माझी दृष्टि राहिली बैसोन । तेथेचि हे मन गुंडाळाते ॥१॥ 
टाळावी ते पीडा आपुल्यापासून । दिठावेले अन्न ओकविते ॥ध्रु॥ 
तुम्हासी का कोडे कोणे ही विशीचे । नवलाव याचे वाटतसे ॥२॥ 
तुका म्हणे वेगी उभारा जी कर । कीर्त मुखे थोर गर्जईन ॥३॥ 


इच्छेपाशी आलो फिरोनी मागुता । स्वामीसेवकता आवडीचे ॥१॥ 
द्यावे लवकरी मागितले दान । मुळीचे जतन करुनी असे ॥ध्रु॥ 
उपाय हे करी एकाची वचना । दावुनिया खुणा ठाया येतो ॥२॥ 
तुका म्हणे गाठी किती तुजपाशी । जगाच्या तोडिसी चिंतनाने ॥३॥ 


कोठे आता आम्ही वेचावी हे वाणी । कोण मना आणी जाणोनिया ॥१॥ 
न करावी सांडी आता टाळाटाळी । देइन ये कळी होइल माजी ॥ध्रु॥ 
घरोघरी जाल्या ज्ञानाचिया गोष्टी । सत्यासवे गाठी न पडवी ॥२॥ 

तुका म्हणे आम्हा भाकिता करुणा| भलताची शाहाणा शोध काढी ॥३॥ 


डगमगी मन निराशेच्या गुणे | हे तो नारायणे सांतवीजे ॥१॥ 

धीरे तू गंभीर जीवने जगाचे । जळो विभागाचे आत्रीतत्या ॥ध्रु॥ 
भेईल जीव हे देखोनि कठीण | केला जातो सीण तो तो वाया ॥२॥ 
तुका म्हणे आवश्यक हे वचन | पाळावे ची वान समयो आहे ॥३॥ 


आम्ही पाहा कैसी एकतत्त्व जालो । राखणे लागलो वासनेसी ॥१॥ 
तुम्हा विन काही नावडावे जीवा । केला तोची देवाकेला पण ॥ध्रु॥ 
वर्म नेणो परि वृत्ती भंगो नेदुं । वंदिलेची वंदूं आवडीने ॥२॥ 

तुका म्हणे कळे नामाचे जीवन । वारता ही भिन्न नेणो आता ॥३॥ 


आपण तो असां। समर्थ जी हृषीकेशा ॥१॥ 
करा करा बुझावणी । काय विलंब वचनी ॥ध्रु॥ 
हेंगे ऐसे म्हणा । उठूनि लागेन चरणा ॥२॥ 


घेउनिया सुखे । नाचेल तुका कवतुके ॥३॥ 


द्याल ऐसे दिसे । तुमचे साचपण इच्छे ॥१॥ 
म्हणउनी न भंगे निर्धार | केले लोचने सादर ॥ध्रु॥ 
मुखाची च वास । पुरला पाहे अवकाश ॥२॥ 
तुका म्हणे कळे । काय लाभ कोण वेळ ॥३॥ 


तुम्ही तो सदैव । आधरपणे माझी हाव ॥१॥ 
जळो आशेचे ते जिणे । टोंकतसावे दीनपणे ॥ध्रु॥ 
येथूनि सोडवा । आता अनुभवे सी देवा ॥२॥ 
तुका म्हणे जाले । एक मग हे निमाले ॥३॥ 


कैसे भले देवा अनुभवा का नये । उसीर तो काय तुम्हा पाशी ॥१॥ 
आहे ते मागो तो दिसाते जवळी । केल्यामध्ये कळि कोण साध्य ॥ध्रु॥ 
नाही सांडीत मी सेवेची मर्यादा । लाविला तो धंदा नित्य करी ॥२॥ 
तुका म्हणे हात आवरीला गुंती । माझे तव चित्तीनाही दुजे ॥३॥ 


हुंदकी पिसवी हलवी दाढी । मणी वोढी निंदेचे॥१॥ 

त्याचे फळ पाकी यमाचे दंड । घर केले कुंड कुंभपाक ॥ध्रु॥ 
क्रोध पोटी मांग आणिला अंतरा । भुंकोनि कुतरा जप करी ॥२॥ 
तुका म्हणे स्नान केले मळमूत्रे । जेवविली पितरे अमंगळे ॥३॥ 


अंगा भरला ताठा । नये वळणी जैसा खुंटा ॥१॥ 
कैसे न कळे त्या डेगा । हित आदळले अंगा ॥ध्रु॥ 
जीव जाते वेळे । भरे लकडा ताठी डोळे ॥२॥ 
मुसळाचे धनु । तुका म्हणे नव्हे अनु ॥३॥ 


करुनी कडविड । जमा घडिली लगड ॥१॥ 

आता होते तेची जाले । नाम ठायी चे चांगले ॥ध्रु॥ 
उतरले डाई । उत्तम ते सुलाख ताई ॥२॥ 
हिंडविता देश | तुका म्हणे नाही नाश ॥३॥ 


पढीयंते मागा पांडुरंगापाशी । मज दुर्बळासी काय पीडा ॥१॥ 

याची साटी दुराविला संवसार । वाढे हे अपार माया तृष्णा ॥ध्रु॥ 
काही करिता कोठे नव्हे समाधान । विचारिता पुण्य तेची पाप ॥२॥ 
तुका म्हणे आता निश्चळची भले । तुज आठविले पांडुरंगा ॥३॥ 


नव्हे मी शाहाणा | तरी म्हणा नारायणा ॥१॥ 
तुम्हा बोलवाया काही । येच भरलोंसे वाही ॥ध्रु॥ 
आणावेति रूपा । कोपलेती तरी कोपा ॥२॥ 
कळोनि आवडी । तुका म्हणे जाते घडी॥३॥ 


आम्ही भाविके हे काय जाणो खोडी । आइकोनि प्रौढी विनविले ॥१॥ 
नाही ऐसे येथे जालेती असता । वाढविली चिंता अधिक सोसे ॥ध्रु॥ 
न कळेची आधी करिता विचार । न धरिता धीर आहाचता ॥२॥ 
तुका म्हणे आता वचने वचन । वाढले तिक्षीण बुध्दी जाली ॥३॥ 


कोठे देवाबोलो । तुम्हा भीड घालूं गेलो ॥१॥ 
करावाया सत्त्वहाणी । भांडवलाची टांचणी ॥ध्रु॥ 
दुर्बळा मागता । त्याच्या प्रवर्तला घाता ॥२॥ 
तुका म्हणे नाही । मज कळले ऐसे काही ॥३॥ 


काय त्या दिवस उचिताचा आला । मागील जो केला श्रम होता ॥१॥ 
ठेवियेला पूर्ण करुनी संकेत । तयापाशी चित्त लागले से ॥ध्रु॥ 
जाणसी गे माते लेकराचे लाड । नये पडो आड निष्ठुरता ॥२॥ 

तुका म्हणे आम्ही करावे वचन । तुम्हासी जतन करणे ते ॥३॥ 


पडिला प्रसंग का मी ऐसा नेणे । संकल्प ते मने जिरवले ॥१॥ 
चेष्टाविले तरी सांगावे कारणे | भक्ती ते उजेवन करावया ॥ध्रु॥ 
लावुनिया दृष्टि घेतली सामोरी । बैसले जिव्हारी डसोन ते ॥२॥ 
तुका म्हणे जीवा लाविला तो चाळा । करावे गोपाळा शीघ्र दान ॥३॥ 


मागील विसर होईल सकळ । केली तळमळ दुःखाची ते ॥१॥ 


दोही चे अहिक्य घाली गडसंदी । स्थिरावेल बुध्दी पायांपाशी ॥ध्रु॥ 
अहाच या केलो देहपरिचारे | तुमचे ते खरे वाटो नये ॥२॥ 
तुका म्हणे व्हावे लवकरी उदार । मी आहे सादर प्रतिग्रहासी ॥३॥ 


वाढवावापुढे आणिक प्रकार । एकची ते फार रुचि नेदी ॥१॥ 
निंच नवे लेणे देह हा पवाडा । पालट रोकडा वरावरी ॥ध्रु॥ 

दिसे शोभिवंत सेवेने सेवक । स्वामीची ते लोकत्रयी कीर्ती ॥२॥ 
तुका म्हणे आजी पाववासंतोष । करुनी कीर्तीघोष नाचईन ॥३॥ 


क्षोभ आणि कृपा मातेची समान । विभाग जतन करुनी ठेवी ॥१॥ 
क्षणभंगुर ते उपजली चिंता । खरी अखंडता आवडीची ॥ध्रु॥ 
सीकवू जाणे ते गोमाटियासाटी । लोभे नाही तुटी निश्चयेसी ॥२॥ 
अघवे ची मिथ्या समया आरते | देता तो उचिते काळ जाणे ॥३॥ 
न करी वेव्हार नेदी गाजूं कोणा | भेडसावी तान्हे हाऊ आला ॥४॥ 
तुका म्हणे करी जिवाची जतन। दचकुनी मन जवळी आणी ॥५॥ 


संसाराचे धावे वेठी । आवडी पोटी केवढी ॥१॥ 
हागो जाता दगड सांची । अंतरी ही संकल्प ॥ध्रु॥ 
लाज तेवढी नारायणी । वाकडी वाणी पोरांपे ॥२॥ 
तुका म्हणे बेशरमा | श्रमावरी पडिभरू॥३॥ 


मी त्यांसी अनन्य ती कोणा असती । ऐसे तव चित्ती विचारावे ॥१॥ 
आहे तो विचार आपणयापाशी । कळा बिंबाऐसी प्रतिबिंबी ॥ध्रु॥ 
शुभ शकून तो शुभ लाभे फळे । पुढील ते कळे अनुभवे ॥२॥ 

तुका म्हणे माझा असेल आठव । तैसा माझा भाव तुझ्या पायी ॥३॥ 


बहु कृपावंते माझी मायबापे । मी माझ्या संकल्पे अंतरलो ॥१॥ 
संचिताने नाही चुको दिली वाट । लाविले अदट मजसवे ॥ध्रु॥ 
आता मी रुसतो न कळता वर्म । परी ठावे धर्म सर्व देवा ॥२॥ 
तुका म्हणे उभा राहिला न बैसे । आमची माय असे उद्गेग त्या ॥३॥ 


कैसी दिसो बरी । आम्ही आळविता हरी ॥१॥ 


नाही सों£ःग अळंकार । दास जाला संवसार ॥ध्रु॥ 
दुःख आम्हा नाही चिंता । हरीचे दास म्हणविता ॥२॥ 
तुका म्हणे देवा । ऐसी जळो करिता सेवा ॥३॥ 


आता सांडू तरी हातीना पदरी । सखी सहोदरी मोकळिलो ॥१॥ 
जनाचारामध्ये उडाला पातेरा | जालो निलाजिरा म्हणउनी ॥ध्रु॥ 
कोणाचिया दारा जावेनासे जाले । म्या च विटंबिले आपणासी ॥२॥ 
कान जाला माझे बुध्दीसी संचार । नाही कोठे थार ऐसे जाले ॥३॥ 
तुका म्हणे तुज भक्त जाले फार । म्हणोनिया थार नाही येथे ॥४॥ 


जेथे जातो तेथे पडतो मतोळा । न देखिजे डोळा लाभ काही ॥१॥ 
कपाळीची रेखा असती उत्तम । तरी का हा श्रम पावतो मी ॥ध्रु॥ 
नव्हेची तुम्हास माझा अंगीकार । थीता संवसार अंतरला ॥२॥ 

भोग तव जाला खरा भोगावया तो । भांडवल नेतो आयुष्य काळ ॥३॥ 
कोठे तुझी कीर्ती आइकिली देवा । मुकतो का जीवा तुका म्हणे ॥४॥ 


का जी आम्हा होते दोषांचे दर्शन । तुज समर्पून देहभाव ॥१॥ 

पांडुरंगा कृपाळुवादयावंता । धरसील सत्ता सकळ ही ॥ध्रु॥ 

का जी आम्हा वरी आणिकाची सत्ता । तुम्हासी असता जवळिके ॥२॥ 
तुका म्हणे पायी केले निवेदन । उचित ते दान करी सत्ता ॥३॥ 


निंदावे हे जग । ऐसा भागा आला भाग ॥१॥ 
होते तैसे आले फळ । गेले निवडूनि सकळ ॥ध्रु॥ 
दुसऱ्याच्या मता । मिळेनासे जाले चित्ता ॥२॥ 
तुका जाला सांडा । विटंबिती पोरे रांडा ॥३॥ 


माझे माथा तुझा हात । तुझे पायी माझे चित्त ॥१॥ 
ऐसी पडियेली गाठी । शरीरसंबंधाची मिठी ॥ध्रु॥ 
येरयेरांपाशी । सांपडोन गेलो ऐसी ॥२॥ 

तुका म्हणे सेवा । माझी कृपा तुझी देवा ॥३॥ 


सत्य त्यागाची समान । नलगे वेचावे वचन ॥१॥ 


नारायणा ऐसे दास । येरयेरांची च आस ॥ध्रु॥ 
मळ नाही चित्ता । तेथेदेवाची च सत्ता ॥२॥ 
तुका म्हणे जाण | ते च भल्याचे वचन॥३॥ 


माझिये बुध्दीचा खुंटला उपाव । करिसील काय पाहेन ते ॥१॥ 
सूत्रधारी तू हे सकळचाळिता । कासया अनंता भार वाहो ॥ध्रु॥ 
वाहिले संकल्प न पवती सिध्दी । येऊ देहबुध्दीवरी नयों ॥२॥ 
तुका म्हणे दुःखी करिती तरंग । चिंतू पांडुरंग आवरून॥३॥ 


देखिले ते धरिन मने । समाधाने राहेन ॥१॥ 
भाव माझी सांटवण । जगजीवन कळावया ॥ध्रु॥ 
बोळवीन एकसरे | उत्तरे या करुणेच्या ॥२॥ 
तुका म्हणे नयों रूपा । काय बापा करीसी॥३॥ 


वाया जाय ऐसा। आता उगवावाफांसां॥१॥ 

माझे परिसावे गाऱ्हाणे । सुखदुःखाची वचने ॥ध्रु॥ 
हाची आम्हा ठाव। पायी निरोपाया भाव ॥२॥ 
तुका म्हणे जार | तुझा तुज देवाभार॥३॥ 


खादले च खावे वाटे | भेटले भेटे आवडी ॥१॥ 
वीट नाही पांडुरंगी । वाढे अंगी आर्त ते ॥ध्रु॥ 
इंद्रियाची हाव पुरे| परि हे उरे चिंतन ॥२॥ 
तुका म्हणे पोट भरे | परि ते उरे भूक पुढे ॥३॥ 


सत्य आठविता देव । जातो भेव पळोनि ॥१॥ 

न लगे काही करणे चिंता । धरी सत्ता सर्व तो ॥ध्रु॥ 
भावे भाव राहे पायी । देव तैं संनिध ॥२॥ 

तुका म्हणे कृष्णनामे । शीतळ प्रेम सर्वासी ॥३॥ 


ब्रीद याचे जगदानी । तोची मनी स्मरावा ॥१॥ 
सम पाय कर कटी । उभा तटी भीवरेच्या ॥ध्रु॥ 
पाहिलिया वेध लावी । बैसे जीवी जडोनि ॥२॥ 


तुका म्हणे भक्तिकाजा | धावे लाजा लवलाहे ॥३॥ 


माझिया मनाची बैसली आवडी । अवसान घडी एकी नेघे ॥१॥ 
पाय चित्तीरूप डोळा च राहिले । चिंतने गोविले मुख सदा ॥ध्रु॥ 
अवघियांचा जाला विसर हा मागे । वेध हा श्रीरंगे लावियेला ॥२॥ 
तुका म्हणे कानी आइकली मात । तोची जाला घात जीवपणा ॥३॥ 


याची कोठे लागली चट । बहु तट जाले से ॥१॥ 
देवपिसी देवपिसी । मजऐसी जग म्हणे ॥ध्रु॥ 
एकांताचे बाहेर आले । लपविले झांकेना ॥२॥ 

तुका म्हणे याचे भेटी । जाली तुटी आपल्या सी ॥३॥ 


दीन आणि दुर्बळा सी । सुखरासी हरीकथा ॥१॥ 
तारू भवसांगरीचे । उंचनीच अधिकार ॥ध्रु॥ 

चरित्र ते उच्चारावे । केले देवे गोकुळी ॥२॥ 

तुका म्हणे आवडी धरी । कृपा करी म्हणऊनी॥३॥ 


संतोषे माउली आरुषा वचनी । वोरसोनि स्तनी लावी बाळा ॥१॥ 
तैसे परिमळाचे अवघेची गोड । पुरवीतो कोड पांडुरंग ॥ध्रु॥ 
सेवा करी साहे निष्ठुर उत्तरे । त्याचे वाहे मनी तेच बरे ॥२॥ 
तुका म्हणे इच्छावसे खेळ खेळे । चिंता ते सकळ काही नेणे ॥३॥ 


विनवीजे ऐसे काही । उरले नाही यावरी ॥१॥ 
आता असो पंढरीनाथा । पायी माथा तुमचिये ॥ध्रु॥ 
मागेसारियेली युक्ती । काही होती जवळी ते ॥२॥ 
निराशेची न करी आस । तुका दास माघारी ॥३॥ 


आता येथे जाली जीवासवे साटी । होते तैसे पोटी फळ आले ॥१॥ 
आता धरिले ते नो सोडी चरण | सापडले धन निजठेवा ॥ध्रु॥ 
आता हा अळस असो परता दुरी । नेदावी ते उरी उरो काही ॥२॥ 
आता याचा मज न व्हावाविसर । भरोनी अंतर राहो रूप ॥३॥ 
आता लोकलाज नयो येथे आड । बहु जाले गोड ब्रह्मरस ॥४॥ 


तुका म्हणे आता जन्म हा सफळ । अंतरी गोपाळ स्थिरावला ॥५॥ 


अनंता जीवाची तोडिली बंधने । मज हि येणे काळे कृपा कीजे ॥१॥ 
अनंत पवाडे तुझे विश्वंभरा । भक्तकरुणाकरा नारायणा ॥ध्रु॥ 
अंतरीचे कळो देई गुह्य गुज । अंतरी ते बीज राखईन ॥२॥ 

समदृष्टी तुझे पाहेन पाउले । धरीन संचले हृदया त॥३॥ 

तेणे या चित्ताची राहेल तळमळ । होतील शीतळ सकळ गात्रे ॥४॥ 
तुका म्हणे शांति करील प्रवेश । मग नव्हे नाश अखंड तो ॥५॥ 


पराधीन माझे करुनीया जीणे । सांडी काय गुणे केली देवा ॥१॥ 
उदार हे कीर्ती असे जगामाजी । का ते ऐसेआजी पालटिले ॥ध्रु॥ 
आळवितो परी न पुरेची रीग । उचित तो त्याग नाही तुम्हा ॥२॥ 
तुका म्हणे का बा मुळी च व्यालासी । ऐसे का नेणसी पांडुरंगा ॥३॥ 


नेणपणे नाही केला हा बोभाट । आता आली वाट कळो खरी ॥१॥ 
आता बहुं शीघ्र यावे लवकरी । वाट पाहे हरी भेटी देई ॥ध्रु॥ 
समर्थाच्या बाळा करुणेचे भाषण । तरी त्याची कोण नांदणूक ॥२॥ 
तुका म्हणे बहु बोलिले बडिवार । पडिले अंतर लौकिकी ते ॥३॥ 


जे जे केले ते ते साहे । कैसे पाहे भाविक ॥१॥ 
ओवाळूनि माझी काया । सांडिली यावरुनी ॥ध्रु॥ 
काय होय नव्हे करू । नेणे धरू सत्ता ते ॥२॥ 
तुका म्हणे कटी कर । उभे धीर धरुनी ॥३॥ 


नाही मज कृपा केली पांडुरंगे । संताचिया संगेपोट भरी ॥१॥ 
चतुराचे सभे पंडित कुशळ । मी काय दुर्बळ विष्णुदास ॥२॥ 
तुका म्हणे नेणे करू समाधान | धरिले चरण विठोबाचे ॥३॥ 


तुम्ही माझा देवाकरिजे अंगीकार । हा नाही विचार मजपाशी ॥१॥ 
आता दोही पक्षीं लागले लक्षणे । देवभक्तपण लाजविले ॥ध्रु॥ 
एकातीएकले न राहे निश्चळ । न राहे च पळ मन ठायी ॥२॥ 
पायी महत्वाची पडिली शंकळा | बांधविला गळा स्नेहा हाती॥३॥ 


शरीर सोकले देखिलिया सुखा । कदान्न हे मुखा मान्य नाही ॥४॥ 
तुका म्हणे जाला अवगुणाचा थारा । वाढली हे निद्रा अळस बहु ॥५॥ 


बोलिलिया गुणी नाही पाविजेत । देवानाही होत हित तेथे॥१॥ 
कवतुक तुझे नवल यावरी । घेसील ते शिरी काय नव्हे ॥ध्रु॥ 

नाही मिळों येत संचिताच्या मता । पुराणी पाहता अघटित ॥२॥ 
तुका म्हणे पायी निरोपिला भाव । न्याल तैसा जाव सिध्दी देवा ॥३॥ 


हा तो नव्हता दीन । टाळायाच्या ऐसाक्षण ॥१॥ 
का जी नेणो राखा हात । कैसे देखावे रडत ॥ध्रु॥ 
दावुनिया आस । दूर पळविता कास ॥२॥ 
तुका म्हणे धाव । घेता न पुरेची हाव ॥३॥ 


आर्तभूता द्यावे दान । खरे पुण्य त्या नांवे ॥१॥ 
होणार ते सुखे घडो । लाभ जोडो महाबुध्दी ॥ध्रु॥ 
सत्य संकल्पच साटी । उजळा पोटी रवीबिंब ॥२॥ 
तुका म्हणे मनी वाव । शुद्ध भाव राखावा ॥३॥ 


कवतुकवाणी बोलतसे लाडे । आरुष वाकडे करुनी मुख ॥१॥ 
दुजेपणी भाव नाही हे आशंका । जननीबाळकामध्ये भेद ॥ध्रु॥ 
सलगी दुरुनी जवळी पाचारू । धावोनिया करू अंगसंग॥२॥ 

धरुनी पालव मागतो भातुके । आवडीचे निके प्रेमसुख ॥३॥ 

तुका म्हणे तुज आमची च गोडी । ऐसी हे आवडी कळो आली ॥४॥ 


ऐके पांडुरंगा वचन माझे एक । जालो मी सेवक दास तुझा ॥१॥ 
कळे तैसा आता करावाउध्दार । खुंटला विचार माझा पुढे ॥ध्रु॥ 
दंभ मान माझा करू पाहे घात । जालिया ही थीत कारणाचा ॥२॥ 
हीन बुध्दी माझी अधम हे याती । अहंकार चित्तीवसो पाहे ॥३॥ 
तुका म्हणे मज विघडता क्षण । न लगे जतन करी देवा ॥४॥ 


जेणे माझे चित्त राहे तुझ्या पायी । अखंड ते देई प्रेमसुख ॥१॥ 
देहभाव राख दीन करुनीया । जनाचारी वाया जाय तैसा ॥ध्रु॥ 


द्रव्य दारा नको मानाची आवडी । कवणेविशी गोडी प्रपंचाची ॥२॥ 
तुझे नाम माझे धरुनियाचित्त । एकात लोकात सदा राहो ॥३॥ 
तुका म्हणे तुझे जडोनिया पायी । जालो उतराई पांडुरंगा ॥४॥ 


काय सांगो या संताचे उपकार । मज निरंतर जागविती॥१॥ 

काय द्यावे त्यांचे व्हावे उतराई । ठेविता हा पायी जीव थोडा ॥ध्रु॥ 
सहज बोलणे हित उपदेश । करुनी सायास शिकविती॥२॥ 

तुका म्हणे वत्स धेनुवेचा चित्ती। तैसे मज येती सांभाळीत ॥३॥ 


देव जाणता देव जाणता । आपली च सत्ता एकाएकी॥१॥ 
देव चतुर देव चतुर । जाणोनि अंतर वर्ततसे॥२॥ 
देव निराळा देव निराळा । अलिप्त विटाळा तुका म्हणे ॥३॥ 


आपण चाळक बुध्दीच्या संचारा । आम्हासी वेव्हारा पात्र केले ॥१॥ 
काय जाले तरी नेघा तुम्ही भार । आणिक कोणा थोर म्हणो सांगा ॥ध्रु॥ 
पंच भूते तव कर्माच्या या मोटा । येथे खरा खोटा कोण भाव ॥२॥ 

तुका म्हणे नाही बोलावया जागा | का देवा वाउगा श्रम करू ॥३॥ 


एका एक वर्मे लावुनिया अंगी । ठेवितो प्रसंगी सांभाळीन ॥१॥ 
नेघावाजी तुम्ही वाव बहु फार । धरुनी अंतर ठायाठाव ॥ध्रु॥ 

वेव्हारे आले ते समानेची होते । बळ नाही येथे चालो येत ॥२॥ 
तुका म्हणे आता निवाडा च साटी । संवसारे तुटी करुनी ठेलो ॥३॥ 


आता येथे खरे । नये फिरता माघारे ॥१॥ 

होइल हो तैसी आबाळी । देह निमित्य या बळी ॥ध्रु॥ 
तुम्हासवे गाठी । देवाजीवाचिये साटी ॥२॥ 

तुका नव्हे लंड । करू चौघामध्ये खंड॥३॥ 


का हो वाडविता देवा । मज घरी समजावा । केवडा हो गोवा । फार केले थोडयाचे ॥१॥ 

ठेविन पाया वरी डोई । यासी तुमचे वेचे काई । जालो उतराई । जाणा एकएकाचे ॥ध्रु॥ 

निवाड आपणिया पाशी । असोन का व्हावे अपेसी । होती गाठी तैसी । सोडूनिया ठेविली ॥२॥ 
तुका म्हणे गोड । होते जालिया निवाड । दर्शने ही चाड । आवडी च वाढेल ॥३॥ 


नव्हो सभाधीट । समोर बोलाया नीट । एकली एकट । दुजे नाही देखिले ॥१॥ 

आता अवघे तुम्ही जाणा | तुमचे माझे नारायणा । येईल करुणा । तेची पहा तुम्हासी ॥ध्रु॥ 
ताळ नाही माझे बुध्दी । धरली न धरवे शुध्दी । आता बळे कधी । कोण्या जन्मे निवाड ॥२॥ 
आता शेवटीचे । उत्तर ते हेची साचे । शरण आले त्याचे । तुका म्हणे सांभाळा ॥३॥ 


ऐसातव मोळा । तुमचा नसेल गोपाळा ॥१॥ 
मागत्याची टाळाटाळी । झिंज्या ओढोनि कपाळी ॥ध्रु॥ 
नसेल ना नवे । ऐसे धरियेले देवे ॥२॥ 

तुका म्हणे जाला । उशीर नाही तो विठ्ठला ॥३॥ 


माझ्या कपाळाच्या गुणे । किंवासरले से नेणे ॥१॥ 
नये वचन बाहेरी । उभे तिष्ठतसे दारी ॥ध्रु॥ 

काय सांगायास वेचे। रीद आरंभी ठायी चे ॥२॥ 
तुका म्हणे किती । भीड धरावी पुढती ॥३॥ 


काही एक तरी असावाआधार । कासयाने धीर उपजावा ॥१॥ 
म्हणविल्यासाटी कैसे पडे रुजु । धणी नाही उजू सन्मुख तो ॥ध्रु॥ 
वेचल्या दिसांचा कोणावरी लेखा । घालावाहा सुखासुखा आम्ही ॥२॥ 
नाही मनोगत तोवरी हे देवा | तुका म्हणे सेवा नेघीजे तो ॥३॥ 


मनाचिये साक्षी जाली सांगो मात | सकळ वृत्तात आपला तो ॥१॥ 
तुम्हा परामृश घेणे सत्ताबळे । धरिता निराळे कैसी वाचो ॥ध्रु॥ 

मी माझे सांडून यावया पसारा । आणिक दातारा काय काज ॥२॥ 
तुका म्हणे आम्ही तुजविन एका | निढळे लौकिका माजी असो ॥३॥ 


घालूनि लोळणी पडिलो अंगणी । सिंचा सिंचवणी तीर्थ वरी ॥१॥ 
वोल्हावेल तनु होईल शीतळ । जाली हळहळ बहुतापे ॥ध्रु॥ 
पावेन या ठाया कई जाले होते । आलो अवचिते उष्टयावरी ॥२॥ 
तुका म्हणे कोणी जाणवा राउळी । येइल जवळी पांडुरंग ॥३॥ 


तरी भले वाया गेलो । जन्मा आलो मागुता | म्हणउनी ठेलो दास । सावकास निर्भये ॥१॥ 


उणे पुरे काय माझे । त्याचे ओझे तुम्हासी ॥ध्रु॥ 
सांभाळावे ते म्या काई । अवो आई विठ्ठले । मागेजया जाई ने स्थळा | तुज गोपाळा विसरे ना ॥२॥ 
आपले म्या एकसरे | करुनी बरे घेतले | तुका म्हणे नारायणा । आता जाणा आपुले ॥३॥ 


उरले ते भक्तिसुख । डोळा मुख पाहावे । अंतरीचे का हो नेणा । नारायणा माझिये ॥१॥ 
पुरवा तैसी केली आळी । बळी जगदानिया ॥ध्रु॥ 

हाती घेउनि चोरां भाते । दावा रिते बाळका। साजते हे थोरपण । नाही दीन वत्सळा ॥२॥ 
शाहणे तरी लाड दावी । बाळ जेवी मातेसी । तुका म्हणे पांडुरंगा । ऐसे पैं गा आहे हे ॥३॥ 


धरुनी हे आलो जीवी । भेटी व्हावी विठोबासी॥१॥ 
संकल्प तो नाही दुजा । महाराजा विनवितो ॥ध्रु॥ 
पाया वरी ठेविन भाळ । येणे सकळ पावले ॥२॥ 
तुका म्हणे डोळेभरी । पाहिन हरी श्रीमुख ॥३॥ 


तुम्हा उद्धरणे फार । मज दुसरी नाही थार ॥१॥ 
आता जैसे तैसे सोसां। काय करणे हृषीकेशा ॥ध्रु॥ 
बरे न दिसेल ओळी । एका अन्न एका गाळी ॥२॥ 
लावितो आभार । तुका विखरलेती फार ॥३॥ 


न कळे जी भक्ती काय करू सेवा । संकोचोनि देवा राहिलोसे ॥१॥ 
जोडोनिया कर राहिलो निवांत । पायांपाशी चित्त ठेवुनिया ॥ध्रु॥ 
दिशाभुली करी स्थळी प्रदक्षणा । भ्रमे नारायणा कष्टविले ॥२॥ 
तुका म्हणे जालो आज्ञेचा पाळक । जीवनासी एक ठाव केला ॥३॥ 


एकविध वृत्ति न राहे अंतरी । स्मरणीच हरी विस्मृति ॥१॥ 

कैसा हा नवलाव वाटतो अनुभवे । मज माझ्या जीवे साक्षित्वेसी ॥ध्रु॥ 
न राहे निश्चळ जागविता मन । किती क्षीणेंक्षीणे सावरावे ॥२॥ 

तुका म्हणे बहु केले वेवसाव । तेणे रंगे जीव रंगलासे ॥३॥ 


आता सोडवणे न या नारायणा | तरी मी न वंचे जाणा काळा हाती॥१॥ 
ऐसे सांगोनिया जालो उतराई । आणिक ते काई माझे हाती॥ध्रु॥ 
केलियाचे माप नये सेवटासी । करितील नासी अंतराय ॥२॥ 


तुका म्हणे भय वाटतसे जीवा । धावणिया धावालवकरी ॥३॥ 


सत्या माप वाढे । गबाळाची चाली खोडे ॥१॥ 
उतरे ते कळे कसी । विखरोणे सर्वदेशी ॥ध्रु॥ 
घरामध्ये राजा । नव्हे हो वापाटपूजा ॥२॥ 
तुका म्हणे साचे । रूप ते दर्पणाचे ॥३॥ 


नाही खंड जाला । माझा तुमचा विठ्ठला ॥१॥ 
कैसे कैसे हो दुश्चित । आहे चौघापाशी नीत ॥ध्रु॥ 
मुळीचे लिहिले । मज आता सापडले ॥२॥ 

तुका म्हणे मज । न लगे बोलणे सहज॥३॥ 


हेचि वादकाची कळा । नाही येऊ येत बळा ॥१॥ 
धीर करावाकरावा । तरी तो आहे आम्हा देवा ॥ध्रु॥ 
रिघावे पोटांत। पाया पडोन घ्यावाअंत ॥२॥ 

तुका म्हणे वरी । गोडा आणावाउत्तरी ॥३॥ 


एक परि बहिर बरे | परि तीढोरे ग्यानगडे ॥१॥ 
कपाळास लागली अगी । अभागी का जीतसे ॥ध्रु॥ 
एक परि बरे वेडे | तार्किक कुडे जळो ते ॥२॥ 
तुका म्हणे खातडवासी । अमृतासी नोळखे ॥३॥ 


खेळों मनासवे जीवाच्या संवादे । कौतुक विनोदे निरांजनी ॥१॥ 
पची पडिले ते रुचे वेळोवेळा । होतसे डोहळा आवडीस ॥ध्रु॥ 
एकांताचे सुख जडले जिव्हारी । वीट परिचारी बरा आला ॥२॥ 
जगाऐसी बुध्दी नव्हे आता कदा । लंपट गोविंदा जालो पायी ॥३॥ 
आणिक ते चिंता न लगे करावी । नित्य नित्य नवी आवडी हे ॥४॥ 
तुका म्हणे धडा राहिला पडोन । पांडुरंगी मन विसांवले ॥५॥ 


उचिताचा काळ । साधावया युक्तिबळ । आपले सकळ । ते प्रसंगी पाहिजे ॥१॥ 
नेम नाही लाभ हानि । अवचित घडती दोनी । विचारुनी मनी । पाहिजे ते प्रयोजावे ॥ध्रु॥ 
जाळ जाळा काळे । करपों नेदावे आगळे । जेविता वेगळे । ज्याचे त्याचे तेथेते शोभे ॥२॥ 


पाळी नांगर पाभारी । तन निवडूनि सोकरी । तुका म्हणे धरी । सेज जमा सेवटी ॥३॥ 


पडिलिया ताळा । मग अवघाची निर्वाळा | तेथे कोणी बळा | नाही येत कोणासी ॥१॥ 
जोडिले ते लागेहाती। आपआपली निश्चिती । हर्ष आणि खंती । तेथेदोनी नासली ॥ध्रु॥ 
सहज सरलिया कारणे । मग एकला आपण । दिसे तरी भिन्न । वचनाचा प्रसंग ॥२॥ 
करुनी झाडा पाडा । तुका वेगळा लिगाडा।| निश्चिंतीच्या गोडा । गोष्टी म्हूण लागती ॥३॥ 


जीविता तो माझा पिता । उखता तो उखत्यांचा॥१॥ 
जनार्दनी सरती कर्मे । वाते भ्रमे अनेत्र । अपसव्य सव्यामधी । ऐसी शुध्दी न धरिता ॥२॥ 
तुका म्हणे खांद्या पाने । सिंचता भिन्न कोरडी॥३॥ 


माउलीची चाली लेकराचे ओढी । तयालागी काढी प्राणे प्रीती ॥१॥ 
ऐसी बळिवंत आवडी जी देवा । संतमहानुभावाविनवितो ॥ध्रु॥ 

मोहे मोहियेले सर्वकाळचित्त । विसरु तो घेत नाही क्षणे ॥२॥ 

तुका म्हणे दिला प्रेमाचा वोरस । साभाळिले दास आपुले ते ॥३॥ 


केवढा तो अहंकार । माझा तुम्हा नव्हे दूर ॥१॥ 
आता कोण पडे पाया । तुमच्या अहो पंढरीराया ॥ध्रु॥ 
का जी कृपेने कृपण । वेचत असे ऐसे धन ॥२॥ 

तुका म्हणे देवे । दुजियाचे पोते न्यावे ॥३॥ 


अपराधी म्हणोनि येतो काकुलती । नाही तरी होती काय चाड ॥१॥ 
येइल तारू तरी तारा जी देवा । नाही तरी सेवा घ्या वो भार ॥ध्रु॥ 
कासया मी आता वंचूं हे शरीर । आहे बारगीर जाई जने ॥२॥ 

तुका म्हणे मन करुनी मोकळे । आहे साळे ढाळे उदार मी ॥३॥ 


माझे तो फुकाचे कायेचेची कष्ट । नव्हे क्रियानष्ट तुम्हा ऐसा॥१॥ 
काही च न वंचीआजीचा प्रसंगी । सकळा ही अंगी करीन पूजा ॥ध्रु॥ 
द्यावे काही तुम्ही हे तो नाही आस । असो या उदास देहभावे ॥२॥ 
तुका म्हणे माझी मावळली खंती । समाधान चित्ती सर्वकाळ ॥३॥ 


स्वामीचिया सत्ता । अधिक वर्म येते हाता । पुढती विशेषता । लाभे लाभ आगळा ॥१॥ 


करी कवतुकाचे बोल । परि जिव्हाळ्याची ओल । आवडे रसाळ । मायबापा लाडाचे ॥ध्रु॥ 
मने मेळविले मना । नाही अभावी शाहणा । अंतरीच्या खुणा । वरी दिल्या उमटोनि ॥२॥ 
नाही पराश्रमे काळा । अवघ्या जागविल्या वेळा | देवासी निराळा । तुका क्षण न सोडी ॥३॥ 


एके ठायी अन्नपाणी । ग्रासोग्रासी चिंतनी ॥१॥ 

वेळोवेळा जागवितो । दुजे येइल म्हूण भीतो ॥ध्रु॥ 
नाही ही गुंतत उपचारी । मानदंभाचे वेव्हारी ॥२॥ 
तुका जालासे शाहाणा । आड लपे नारायणा ॥३॥ 


वैरागरापाशी रत्नाचिया खाणी । हेची घ्यावी धणी फावेल तो ॥१॥ 
येथे नाही तर्कवितर्काची चाड । होतसे निवाड खऱ्या खोटया ॥ध्रु॥ 
उगाच सारावा वाढिला तो ठाव । वाढितिया भाव कळतसे ॥२॥ 
तुका म्हणे टांचणीचे पाणी । येथे झरवणी जैशा तैसे ॥३॥ 


समर्थ या नांवे दिनांचा कृपाळ । हे तव सकळ स्वामीअंगी ॥१॥ 
मज काय लागे करणे विनवणी । विदित चरणी सकळ आहे ॥ध्रु॥ 
दयासिंधु तुम्हा भांडवल दया । सिंचावे आता या कृपापीयूषे ॥२॥ 
तुका म्हणे अवो पंढरीनिवासे । बहु जीव आसे लागलासे ॥३॥ 


लेखिले कवित्व माझे सहज बोल । न लगेची ओल जिव्हाळ्याची ॥१॥ 
नयेची उत्तर काही परतोनि । जालो नारायणी न सरते ॥ध्रु॥ 
लाजिरवाणी का वदली हे वाचा । नव्हेच ठायींचा मननशीळ ॥२॥ 
तुका म्हणे फळ नव्हेची सायासा । पंढरीनिवासां काय जाले ॥३॥ 


येणे जाला तुमचे पोतडीचा झाडा । केलासी उघडा पांडुरंगा ॥१॥ 
भरुनिया घरी राहिलो वाखती । आपुली निश्चिती आपल्यापे ॥ध्रु॥ 
आता काय उरी उरली ते सांगा । आणिलेति जगाचिये साक्षी ॥२॥ 
तुका म्हणे कोठे पाहो जासी आता । माझी जाली सत्ता तुम्हा वरी ॥३॥ 


तुमच्या पाळणा ओढतसे मन । गेलो विसरोन आपणासी ॥१॥ 
लागेल पालटे फेडावे उसणे । येणेची प्रमाणे पांडुरंगा ॥ध्रु॥ 
तुमचे आवडी संबंधाचा त्याग । घेतला ये लाग जगनिंदेचा ॥२॥ 


तुका म्हणे जैसा माझा जीव ओढे । तैसे च तिकडे पाहिजेल ॥३॥ 


नाही मज कोणी उरला दुर्जन । मायबापाविन ब्रह्मा डांत॥१॥ 
कासया जी माझी करणे येविसी । भयाची मानसी चिंता संती॥ध्रु॥ 
विश्वंभराचिये लागलो सांभाळी । सत्तेने तो चाळी आपुलिये ॥२॥ 
तुका म्हणे माझे पाळणपोषण । करिता आपण पांडुरंगा ॥३॥ 


मज काही सीण न व्हावायासाटी । कृपा तुम्हा पोटी उपजली ॥१॥ 
होते तैसे केले आपले उचित । शिकविले हित बहु बरे ॥ध्रु॥ 

आम्ही न मनावी कोणाची आशंका । तुम्हा भय लोका आहे मनी ॥२॥ 
तुका म्हणे आता संचिताचा ठेवा । वोडवला घ्यावाजैसा तैसा ॥३॥ 


कोणाचे चिंतन करू ऐशा काळे । पायाचीया बळे कंठीतसे ॥१॥ 
पाहातसे वाट येई गा विठ्ठला । मज का हा केला परदेश ॥ध्रु॥ 
बहुताचे सत्ते जालो कासावीस । जाय रात्री दिस वैरियांचा ॥२॥ 
तुका म्हणे बैसे मनाचिये मुळी । तरी च ही जाळी उगवती॥३॥ 


का जी तुम्ही ऐसे नव्हा कृपावंत । निवे माझे चित्त ठायिंच्या ठायी ॥१॥ 
काही शम नये विषम अंतरा । शांतीचा तो बरा ऐसा योग ॥ध्रु॥ 

दुःखी होतो पंचभूताच्या विकारे । जडत्वे दातारे राखावी ती॥२॥ 

तुका म्हणे मोडा अहंकाराची मान । धरितो चरण म्हणउनी ॥३॥ 


मागत्याची कोठे घडते निरास । ले करा उदास नाही होते ॥१॥ 
कासया मी होऊ उतावीळ जीवी । जाणता गोसावी सर्व आहे ॥ध्रु॥ 
जाला तरी वेळ कवतुकासाटी । निर्दया तो पोटी उपजेना ॥२॥ 
तुका म्हणे त्यासी ठाउके उचित । होईल संकेत नेमियेला ॥३॥ 


आरुषा वचनी मातेची आवडी । म्हणउनी तातडी घेती नाही ॥१॥ 
काय होइल माझे मांडिले कवतुक । आदराची भूक रडारोवी ॥ध्रु॥ 
लपोनिया करी चुकुर माऊली । नाही होती केली निष्ठासांडी ॥२॥ 
तुका म्हणे करी पारखी वचने । भेवउनि तान्हे आळवावे ॥३॥ 


प्रीतीच्या भांडणा नाही शिरपाव । वचनाचेची भाव निष्ट्रता ॥१॥ 
जीणे तरी एका जीवे उभयता । पुत्राचिया पिता दुखवे दुःखे ॥ध्रु॥ 
काय जाणे तुटों मायेचे लिगाड । विषम ते आड उरों नेणे ॥२॥ 
तुका म्हणे मज करुणा उत्तरे | करिता विश्वंभरे पाविजैल ॥३॥ 


नको घालूं झांसां । मना उपाधिवोळसां॥१॥ 

जे जे वाहावे संकल्प । पुण्य तरी तेची पाप ॥ध्रु॥ 
उपजतो भेव । होतो कासावीस जीव ॥२॥ 

तुका म्हणे पाहो । होइल ते निवांत राहो ॥३॥ 


बीजी फळाचा भरवसां। जतन सिंचनासरिसां। चाविलिया आसां। काकुलती ते नाड ॥१॥ 
हा तो गडसंदीचा ठाव। पिके पिकविला भाव । संकोचोनि जीव । दशा केली जतन ॥ध्रु॥ 
माती घाली धनावरी । रांडा रोटा वरीवरी । सुखाचे सेजारी। दुःख भ्रमे भोगीतसे ॥२॥ 
तुका म्हणे दिशाभुली । जाल्या उफराटी चाली । निवाडाची बोली । अनुभवे साक्षीसी ॥३॥ 


काय उरली ते करू विनवणी । वेचलो वचनी पांडुरंगा ॥१॥ 
अव्हेरलो आता कैचे नामरूप । आदर निरोप तरी तो नाही ॥ध्रु॥ 
माझा मायबाप ये गेलो सलगी । तो हे तुम्हा जगी सोयइरिका ॥२॥ 
तुका म्हणे आता जोडोनिया हात | करी दंडवत ठायिंचाठायी ॥३॥ 


आवडी धरुनी करू गेलो लाड । भक्तिप्रेमकोड न पुरेची ॥१॥ 
म्हणउनी जीव ठेला असावोनि । खेद होतो मनी बहु साल ॥ध्रु॥ 
वेठीऐसे वाटे निर्फळ कारण । शीतळ होऊन खोडावलों॥२॥ 

तुका म्हणे सरते नव्हेची पाया पे । बळ केले पापे नव्हेची भेटी ॥३॥ 


प्रीतीचा तो कळवळा । जिव्हाळाचि वेगळा ॥१॥ 
बहु नेदी रडो माता । दुश्चित होता धीर नव्हे ॥ध्रु॥ 
वरी वरी तोडापुरते । मोहोरी ते कळतसे ॥२॥ 
जाणोनिया नेणता तुका । नव्हे लोकासारिखा ॥३॥ 


हा गे हाची आता लाहो । माझा अहो विठ्ठला॥१॥ 
दंडवत दंडवत । वेगळी मात न बोले ॥ध्रु॥ 


वेगळाल्या कोठे भागे । लाग लागेलावावा ॥२॥ 
तुका म्हणे केल्या जमा । वृत्तितमा भाजूनि ॥३॥ 


तुम्हासी न कळे सांगा काय एक । असया संकल्प वागवू मी ॥१॥ 
आहे तेथे सत्ता ठेविले स्थापुनी । प्रमाणेची वाणी वदे आज्ञा ॥ध्रु॥ 
कृपा जाली मग न लगे अंगसंग | निजध्यासे रंग चढता राहे ॥२॥ 
तुका म्हणे मागेबोलिलो ते वाव । आता हाची भाव दृढ झाला ॥३॥ 


आवडी न पुरे मायबापापासी । घडो का येविसी सकईल ॥१॥ 
होईल नेमले आपुलिया काळे । आलीयाचा बळे आघ्रो उरे ॥ध्रु॥ 
जाणविले तेथे थोडे एकवेळा । सकळ ही कळा सर्वोत्तमीं ॥२॥ 
तुका म्हणे निवेदिले गुह्य गुज । आता तुझी तुज सकळ चिंता ॥३॥ 


वोखटा तरी मी विटलो देहासी । पुरे आता जैसी जोडी पुन्हा ॥१॥ 
किती मरमर सोसावी पुढती । राहिलो संगती विठोबाचे ॥ध्रु॥ 

आता कोण याचा करील आदर । जावो कळिवर विटंबोनि ॥२॥ 

तुका म्हणे आता सांडि तेची सांडि । कोण फिरे लंडी यासी मागे ॥३॥ 


हे ही ऐसे ते ही ऐसे । उभय पिसे अविचार ॥१॥ 
अभिमानाचे ठेलाठेली । मधी जाली हिंपुष्टी ॥ध्रु॥ 
धीरा शांती ठाव नुरे । हाची उरे आबाळ्या ॥२॥ 
कौतुक हे पाहे तुका । कढता लोका अरधने ॥३॥ 


हित जाणे चित्त । कळो येतसे उचित ॥१॥ 

परिहार ते संपादनी | सत्य कारण कारणी ॥ध्रु॥ 
वरदळ ते नुतरे कसी । आगीमध्ये ते रसी ॥२॥ 
तुका म्हणे करुनी खरे । ठेविता ते पुढे बरे ॥३॥ 


देवे दिला देह भजना गोमटा | तो या जाला भांटा बाधिकेच्या ॥१॥ 
ताठोनिया मान राहिली वरती । अहंकारा हातीलवों नल्हे ॥ध्रु॥ 
दास म्हणावया न वळे रसना । सइरवचना बासे गळा ॥२॥ 

तुका म्हणे कोठे ठेवावाविटाळ । स्नाने नीर्मळ व्हावयासी ॥३॥ 


काय करू पोरा लागली चट । धरी वाट देउळाची ॥१॥ 
सांगितले नेघे कानी । दुजे मनी विठ्ठल ॥ध्रु॥ 

काम घरी न करी धंदा । येथे सदा दुश्चित ॥२॥ 
आमचे कुळी नव्हते ऐसे । हेच पिसे निवडले ॥३॥ 
लौकिकाची नाही लाज । माझे मज पारिखे ॥४॥ 

तुका म्हणे नरका जाणे । त्या वचने दुष्टांची ॥५॥ 


कारणापे असता दृष्टी । शंका पोटी उपजेना ॥१॥ 
शूर मिरवे रणागणी । मरणी च संतोष ॥ध्रु॥ 
पाहिजे तो कळवळा| मग बळा काय उणे ॥२॥ 
तुका म्हणे उदारपणे | काय उणे मनाचे ॥३॥ 


नव्हती हे उसणे बोल । आहाच फोल रंजवण॥१॥ 
अनुभव तो वरावरी । नाही दुरी वेगळा ॥ध्रु॥ 
पाहिजे ते आले रुची । काचाकुची काशाची ॥२॥ 
तुका म्हणे लाजे आड । त्याची चाड कोणासी ॥३॥ 


जो जो घ्यावासोस । माझे वारी गर्भवास | लटिक्याचा दोष । अधिक जडे अंगेसी ॥१॥ 
आता आहे तैसे असो । अनुताप अंगी वसो । येवढेची नसो । माझे आणि परावे ॥ध्रु॥ 
जागाजालेपणें। काय नासावे स्वप्न । शब्दाचिया शिणे । कष्ट मिथ्या मानावे ॥२॥ 

छाये माकड विटे | धावे कुपी काय भेटे । तुका म्हणे फुटे । डोई गुडघे कोंपर ॥३॥ 


गुणाचाची सांटा । करू न वजो आणिका वाटा॥१॥ 
करिती छंद नानापरी । भरोन सीणती आडभरी ॥ध्रु॥ 
नेमली पंगती। आम्हा संताची संगती ॥२॥ 

तुका म्हणे लीळा । येर कवतुक पाहो डोळा ॥३॥ 


शिकल्या शब्दाचे उत्पादितो ज्ञान | दर्पणीचे धन उपर वाया ॥१॥ 
अनुभव कडइं होईन भोगिता । सांकडे ते आता हेची आले ॥ध्रु॥ 
गाये नाचे करी शरीराचे धर्म । बीजकळा वर्म तुमचे दान ॥२॥ 
तुका म्हणे केला उशीर न साहे । द्याल तरी आहे सर्व सीद्ध ॥३॥ 


सीकविला तैसा पढों जाणे पुसां। कैंची साच दशा तैसी अंगी | 
स्वप्नीच्या सुखे नाही होत राजा । तैसा दिसे माझा अनुभव ॥१॥ 
कासया हा केला जिहुवे अळंकार । पायासी अंतर दिसतसे ॥ध्रु॥ 
दर्पणीचे धन हातीना पदरी । डोळा दिसे परी सत्याचिये । 

आस केली तरी लाळची घोंटावी । ठकाठकी तेवी दिसतसे ॥२॥ 
कवित्वे रसाळ वदविली वाणी । साक्ष ही पुराणी घडे ऐसी । 

तुका म्हणे गुरे राखोनि गोवारी । माझी म्हणे परि लाभ नाही ॥३॥ 


अनुभव तो नाही अमुचिया दरषणे । अइकिले काने वदे वाणी । 
जेविल्याचा कैसा अनुभव अंतरी । म्हणता मांडे पुरी काय होते ॥१॥ 
नाही नाही गेली तळमळ दातारा | का जी हरीहरा चाळविले ॥ध्रु॥ 


पत्री कुशळता भेटी अनादर । काय ते उत्तर येइल मानू । 
अंतरी सबाह्यी का नाही सारिखे । धरुनी पारिखे वर्त्ततसां॥२॥ 
नाही नाही गेली तळमळ दातारा | का जी हरीहरा चाळविले ॥ध्रु॥ 


आलो आलो ऐसी दाउनिया आस । वाहो बुडतयास काय द्यावे । 
तुका म्हणे अहो चतुरा शिरोमणी । किती माझी वाणी तुम्ही कोठे ॥३॥ 
नाही नाही गेली तळमळ दातारा | का जी हरीहरा चाळविले ॥ध्रु॥ 


केले तरी आता साचची करावे । विचारिले द्यावे कृपादान ॥१॥ 
संकल्पासी नाही बोलिला विकल्प । तुम्हा पुण्यपाप कळे देवा ॥ध्रु॥ 
उदार शक्ति तव तुमची भूमंडळी । ऐसी ब्रिदावळी गर्जतसे ॥२॥ 
तुका म्हणे अहो रकुमादेवीवरा । उपरोध का धरा माझा आता ॥३॥ 


अहो पुरुषोत्तमा | तुम्हा काशाची उपमा ॥१॥ 
सतंत तो नाही बुध्दी । नाळविता नाही शुध्दि ॥ध्रु॥ 
जागविले तरी । तुम्हा वेक्तियेणे हरी ॥२॥ 

तुका म्हणे देवा । तुम्हा नित्य दिस नवा ॥३॥ 


मथने भोगे सार । ताके घडे उपकार ॥१॥ 
बरवी सायासाची जोडी । अनुभविया ठावी गोडी ॥ध्रु॥ 


पाक आणि रुचि। जेथे तेथेते कइंची ॥२॥ 
वाढितो पंगती । तुका आवडी संगती ॥३॥ 


चिंतनाची जोडी । हाची लाभ घडोघडी ॥१॥ 
तुम्ही वसूनि अंतरी । मज जागवानिर्धारी ॥ध्रु॥ 
जाय जेथे मन । आड घाला सुदर्शन ॥२॥ 
तुका म्हणे भोजे । नाचे हो ऐसे न लजे ॥३॥ 


आवडीची न पुरे धणी । प्रीत मनी बैसली ॥१॥ 
नित्य नवाकळवळा । मायबाळामध्ये तो ॥ध्रु॥ 
सुख सुखा भेटों आले । होय वाल्हे पोटी चे ॥२॥ 
तुका म्हणे ब्रह्मानंदे । संतवृंदे चरणापे ॥३॥ 


जडलो तो आता पायी । होऊ काई वेगळा ॥१॥ 
तुम्ही संतीकृपा केली । गंगे चाली ओघाची ॥ध्रु॥ 
साभाळिलो मायबापा । केलो तापावेगळा ॥२॥ 

वोरसे या जीव धाला । तुका ठेला मौन्यची ॥३॥ 


काळावरी सत्ता । ऐशा करितो वारता ॥१॥ 

तो मी हीणाहुनी साडे । देवे दुऱ्हे काळतोंडे ॥ध्रु॥ 
मानूनी भर्वसां। होतो दासांमी ऐसा॥२॥ 

तुका म्हणे मान । गेलो वाढवू थोरपण ॥३॥ 


समर्थाचे सेवे कोठे नाही घात । पाहो नये अंत पांडुरंगा ॥१॥ 
आहे तैसी नीत विचारावी बरी । येऊनी भीतरी वास करा ॥ध्रु॥ 
निढळ राखिले तरी भयाभीत । हर्षमर्षचित्त पावतसे॥२॥ 

तुका म्हणे तरी कळेल निवाड । दर्शनाची चाड शुभकीर्ती ॥३॥ 


बहु धीर केला । जाण न होसी विठ्ठला ॥१॥ 
आता धरीन पदरी । करीन तुज मज सरी ॥ध्रु॥ 
जालो जीवासी उदार । उभा राहिलो समोर ॥२॥ 
तुका विनवी संता । ऐसे सांगा पंढरीनाथा॥३॥ 


नेदावी सलगी न करावा संग । करी चित्ता भंग वेळोवेळा ॥१॥ 
सर्प शांतिरूप न म्हणावाभला | झोंबे खवळीला तात्काळ तो ॥२॥ 
तुका म्हणे दुरी राखावा दुर्जन । करावे वचन न घडे ते ॥३॥ 


मज अभयदान देई दातारा । कृपेच्या सांगरा मायबापा॥१॥ 
देहभाव तुझ्या ठेवियेला पायी । आणिक मी काही दुजे नेणे ॥ध्रु॥ 
सेवा भक्तिहीन नेणता पतित । आता माझे हित तुझ्या पायी ॥२॥ 
तुका म्हणे माझे सर्व ही साधन । नाम संकीर्तन विठोबाचे ॥३॥ 


करावावर्षाव | तृषाक्रांत जाला जीव ॥१॥ 

पाहे आकाशाची वास । जाणता तू जगनिवास ॥ध्रु॥ 
संयोगेविस्तार । वाढी लागे तो अंकूर ॥२॥ 

तुका म्हणे फळे । चरणाबुजे तीसकळे ॥३॥ 


करी ऐसी धावाधावी चित्त लावी चरणापे ॥१॥ 
मग तो माझा मायबाप । घेइल ताप हरूनी ॥ध्रु॥ 
बहुताच्या मते गोवा । होऊ जीवानेदावा ॥२॥ 
तुका म्हणे करुणा बोले | धीर विठ्ठले निघेना ॥३॥ 


एकविध नारायण । तेथेविषमाचा सीण । पालटोंची भिन्न । नये अणुप्रमाण ॥१॥ 

अवघे सारावे गाबाळ । चुकवुनिया कोल्हाळ । आनंदाचे स्थळ । एकाएकी एकात ॥पध्रु॥ 
कायावाचामन। स्वरूपी च अनुसंधान | लक्ष भेदी बाण । येणे पाडे लवलाहो॥२॥ 

तुका म्हणे आळस निद्रा । येथे देउनियाचीरा । देउनिया धीरा । मिठी जाणा जागृती॥३॥ 


हारपोनि गेली निशी । निद्रा कैसी न देखो ॥१॥ 
नारायणी वसले घर । निरंतर आनंद ॥ध्रु॥ 

अवघा रुधविला ठाव। नेला वाव मी माझे ॥२॥ 
तुका म्हणे एके ठावी । असूं नाही सीनाभिन्न ॥३॥ 


पाहा कैसेकैसे । देवे उद्धरिले अनायासे ॥१॥ 
ऐका नवलाईची ठेव । नेणता भक्तिभाव ॥ध्रु॥ 


कैलासासी नेला । भिल्ल पानेडी बैसला ॥२॥ 
पांखांच्या फडत्कारी । उद्धरुनी नेली घारी ॥३॥ 
चोरे पिंडी दिला पाव । त्या पूजने धाये देव ॥४॥ 
तुका म्हणे भोळा । स्वामी माझा हो कोवळा ॥५॥ 


अनुभव ऐसा। मज लागला सरिसां॥१॥ 

पाठी बैसली सेजारी । नव्हे शांत कोणे परी ॥ध्रु॥ 
कोठे न लगे जावे । काही घालावया ठावे ॥२॥ 
तुका म्हणे कोटी । दुःखाच्या च तये पोटी ॥३॥ 


पाठीवरी भार । जातो वाहुनिया खर ॥१॥ 

संत नेतील त्या ठाया । माझी आधीन त्या काया ॥ध्रु॥ 
मोटचौफळ । अंतीउच्छिष्टाचे बळ ॥२॥ 

न संडी मारग । येथे न चोरुनी अंग॥३॥ 

आपुलिया सत्ता । चालविती नाही चिंता ॥४॥ 
कळवळिला तुका । घराचार येथे नका ॥५॥ 


मागेपुढे जालो लाटा । अवघा मोटा सरळ ॥१॥ 

नाही कोठे रिते अंग । नित्य रंग नवाची ॥ध्रु॥ 
पो्सिंद्याचे पडिलो हाती। वोझे माती चुकली ॥२॥ 
जोगावलो पोटी खर । पाठी भार वरी नाही ॥३॥ 
अवघिया मोकळया दिशा । नाही वोळसांकामाचा॥४॥ 
संताचिये लोळे द्वारी । पळती दुरी गोमाशा ॥५॥ 
काही न साहेसा जाला । तुका नेला समर्थ ॥६॥ 
पातोगेमहाद्वारी। वरी झुली वाकळा ॥७॥ 


करणे न करणे वारले जेथे । जातो तेणे पंथे संतसंगे ॥१॥ 
संतीहे पहिले लाविले निशाण । ते खुणा पाहोन गर्जे नाम ॥२॥ 
तुका म्हणे तुम्ही चला याची वाटे । भरवशाने भेटे पांडुरंग ॥३॥ 


चे कारण | तृष्णा वाढविते सीण ॥१॥ 
काय करुनी ऐसा संग । सोसेची तू पांडुरंग ॥ध्रु॥ 


रूपी नाही गोडी । हावे हावे उर फोडी ॥२॥ 
तुका न पडे भरी । ऐशा वरदळाचे थोरी॥३॥ 


धन्य तो ग्राम जेथे हरीदास | धन्य तोची वास भाग्य तया ॥१॥ 
ब्रह्मज्ञान तेथेअसे घरोघरी । धन्य त्या नरनारी चतुर्भुज ॥ध्रु॥ 

नाही पापा रिघ काळाचे जीवन । हरीनार्मकीत्तन घरोघरी ॥२॥ 

तुका म्हणे तिही तारिले सकळा । आपल्या कोटीकुळासहित जीव ॥३॥ 


मारू नये सर्प संताचिये दृष्टी । होतील ते कष्टी व्यापकपणे ॥१॥ 
एक सूत्र जीवशिवी आइक्यता । रोम उपडिता अंग कापे ॥ध्रु॥ 
नाही साहो येत दुखाची ते जाती । परपीडा भूतीसाम्य जाले ॥२॥ 
तुका म्हणे दिला नीतीचा संकेत । पुजा नांवे चित्त सुखी तेणे ॥३॥ 


भय होते आम्हीपणे | पाठी येणे घातले ॥१॥ 
अवघा आपुलाची देश | काळा लेश उरेची ना ॥ध्रु॥ 
समर्थाचे नाम घेता । मग चिंता काशाची ॥२॥ 
तुका म्हणे नारायणे । जाले जिणे सुखाचे ॥३॥ 


विषम वाटे दुरवरी । चालूनि परती घरी । मागील ते उरी । नाही उरली भयाची ॥१॥ 

मुख्य न व्हावातो नाड । सेवटाचे हातीगोड । सरलिया चाड । मग कैचे उद्गेग ॥ध्रु॥ 

होता पहिला अभ्यास । समयी घालावया कास । तेव्हा लटिके दोष । योगेअनुतापाच्या ॥२॥ 
तुका म्हणे आहे । बुध्दी केलियाने साहे । जवळी च पाहे । देव वाट स्मरणाची ॥३॥ 


आता कोठे धावे मन । तुझे चरण देखिलिया ॥१॥ 
भाग गेला सीण गेला । अवघा जाला आनंदु ॥ध्रु॥ 
प्रेमरसे बैसली मिठी । आवडी लाठी मुखासी ॥२॥ 
तुका म्हणे आम्हा जोगे | विठ्ठल घोगेखरे माप ॥३॥ 


विश्वी विश्वंभर | बोले वेदांतींचा सार ॥१॥ 
जगी जगदीश । शास्त्रे वदती सावकास ॥ध्रु॥ 
व्यापिले हे नारायणे । ऐसी गर्जती पुराणे ॥२॥ 
जनी जनार्दन । संत बोलती वचने ॥३॥ 


सूर्याचिया परी । तुका लोकी क्रीडा करी ॥४॥ 


निरोधती परि न मोडे विकार । बहु ही दुस्तर विषयद्वारे ॥१॥ 
राहातेति तुम्ही भरोनी अंतरी । होतो तदाकारी निर्विषची ॥ध्रु॥ 
कृपेचिया साक्षी असती जवळी । वचने मोकळी सरत नाही ॥२॥ 
तुका म्हणे ताळा मेळवणीपाशी । विनंती पायापाशी हेची करी ॥३॥ 


अद्वयची द्वय जालेची कारण । धरिले नारायणे भक्तिसुख ॥१॥ 
अपरोक्ष आकार जाला चतुर्भुज । एकतत्त्व बीज भिन्न नाही ॥ध्रु॥ 
शून्य निरशुन्यी राहिले निर्मळ । ते दिसे केवळ इटेवरी ॥२॥ 

सुखे घ्यावे नाम वदना ही चाड । सरिता वापी आड एक पाणी ॥३॥ 
तुका म्हणे मी च आहे तेणे सुखे । भेद नाही मुखे नाम गातो ॥४॥ 


उदार चक्रवर्ती । वैकुंठीचा भूपति । पुंडलिकाचिया प्रीती । विटेवरी राहिला ॥१॥ 

सर्वसिध्दीचा दातार | सवे आणिला परिवार | भक्त अभयंकर । घ्याघ्या ऐसे म्हणतसे ॥ध्रु॥ 

जेणे हे विश्व निर्मिले । महर्षीदिवासंस्थापिले । एकवीस स्वर्गाते धरिले । सत्तामात्रे आपुलिया ॥२॥ 
तुका म्हणे कृपावंत । इच्छीले पुरवी अर्थ । रिध्दिसिद्धीमुक्ती देतसे । शेखी संग आपुला ॥३॥ 


सकलगुणे संपन्न । एक देवाचे लक्षण ॥१॥ 

वरकड कोठे काही । एक आहे एक नाही ॥ध्रु॥ 
षड्गुण ऐश्वर्य संपन्न । एक भगवंतीजाण ॥२॥ 
तुका म्हणे जेजे बोला । तेते साजे या विठ्ठला ॥३॥ 


वैकुंठीचे सुख पंढरीये आले । अवघे पुंडलिके सांटविले ॥१॥ 

घ्या रे घ्या रे माझे बाप । जिव्हा घेउनि खरे माप।| करा एक खेप । मग करणे न लगे ॥ध्रु॥ 
विषय गुंडोनी ठेवी पसारा । मग धाव घ्या पंढरपुरा ॥२॥ 

जंव आहे आयुष्याचा लेश। तव करी पंढरीचा वास ॥३॥ 

अळस न करी लाभाचा । तुका विनवी कुणबियाचा ॥४॥ 


देवाचे चरित्र नाठवे सर्वथा । विनोदार्थ कथा गोड वाटे ॥१॥ 
हातावरी हात हासोनि आफळी । वाजविता टाळी लाज वाटे ॥२॥ 
तुका म्हणे थुंका त्याच्या तोंडावरी । जातो यमपुरी भोगावया ॥३॥ 


अद्वैतीतो माझे नाही समाधान । गोड हे चरण सेवा तुझी ॥१॥ 
करूनी उचित देई हेची दान । आवडे कीर्तन नाम तुझे॥ध्रु॥ 
देवभक्तपण सुखाचा सोहळा । ठेवुनी निराळा दावी मज ॥२॥ 
तुका म्हणे आहे तुझे हे सकळ । कोणी एके काळे देई मज ॥३॥ 


हेची माझे तप हेची माझे दान । हेची अनुष्ठान नाम तुझे ॥१॥ 

हेची माझे तीर्थ हेची माझे व्रत । सत्य हे सुकृत नाम तुझे ॥ध्रु॥ 
हाची माझा धर्म हेची माझे कर्म । हाची नित्यनेम नाम तुझे ॥२॥ 
हाची माझा योग हाची माझा यज्ञ । हेची जपध्यान नाम तुझे ॥३॥ 
हेची माझे ज्ञान श्रवण मनन । हेची निजध्यासन नाम तुझे ॥४॥ 
हाची कुळाचार हाची कुळधर्म । हाची नित्यनेम नाम तुझे ॥५॥ 

हा माझा आचार हा माझा विचार । हा माझा निर्धार नाम तुझे ॥६॥ 
तुका म्हणे दुजे सांगायासी नाही । नामे विन काही धनवित्त ॥७॥ 


कोण साक्षीविन । केले उध्दारा भजन ॥१॥ 

ऐसे सांगा जी दातारा । माझी भक्ति परंपरा ॥ध्रु॥ 
कोणे नाही केली आळी । ब्रह्मज्ञानाहुनी वेगळी ॥२॥ 
कोणाचे तो कोड । नाही पुरवीला लाड ॥३॥ 
कोणाच्या उध्दारा । केला विलंब माघारा॥४॥ 

तुका म्हणे भिन्न । काहो बोले साक्षीविन ॥५॥ 


सुखरूप चाली । हळूहळू उसंतिली ॥१॥ 
बाळगोपाळाची वाट । सेवे सेवकता नीट ॥ध्रु॥ 
जरी झाला श्रम । तरी पडो नये भ्रम ॥२॥ 
तुका म्हणे दासां । देव सरिसासरिसा॥३॥ 


चुकली ते वाट । पुढे सांपडवी नीट ॥१॥ 
म्हणउनी गर्भवास । नेणती ते हरीचे दास ॥ध्रु॥ 
संचिताचा संग । काय जाणो पावे भंग ॥२॥ 
तुका म्हणे दृष्टी उघडितो नव्हे कष्टी ॥३॥ 


कईं तो दिवस देखेन डोळा । कल्याण मंगळामंगळाचे ॥१॥ 
आयुष्याच्या शेवटी पाया सवे भेटी । कळिवरे तुटी जाल्या त्वरे ॥ध्रु॥ 
सरो हे संचित पदरीचा गोवा । उताविळे देवामन जाले ॥२॥ 
पाउलापाउली करिता विचार । अनंतविकार चित्ता अंगी ॥३॥ 
म्हणउनि भयाभीत होतो जीव । भाकितसे कीव अट्टाहासे ॥४॥ 
तुका म्हणे होइल आइकिलेकानी । तरीचक्रपाणी धाव घाला ॥५॥ 
दुःखाच्या उत्तरी आळविले पाय । पाहणे तो काय अजून अंत ॥६॥ 


कळो येते वर्म । तरी न पवतो श्रम ॥१॥ 

तुम्हा शिरी होता भार । आम्हा कैंचा संचार ॥ध्रु॥ 
होते अभयदान । तरी स्थिर होते मन ॥२॥ 

तुका म्हणे पाहे । ऐसी वाट उभा आहे ॥३॥ 


वारंवार हाची न पडावाविसर | वसावे अंतर तुमच्या गुणी ॥१॥ 
इच्छेचा ये दाता तू एक समर्था । अगा कृपावंता मायबापा ॥ध्रु॥ 
लाभाचिये वोढी उताविळे मन । त्यापरी चिंतन चरणाचे ॥२॥ 
तुका म्हणे जीवी जीवन ओलावा । पांडुरंगे दावाशीत्र आता ॥३॥ 


आइका माझी कवतुकउत्तरे | देउनी सादरे चित्त देवा ॥१॥ 
वोरसे आवडी आलो पायापासी । होय ते मनेसी सुख कीजे ॥ध्रु॥ 
तुमचे न भंगे सर्वोत्तमपण । करिता समाधान ले कराचे ॥२॥ 
तुका म्हणे जरी बोलतो बोबडे । तरी वाडे कोडे कवतुक ॥३॥ 


जन्मा आलियाचा लाभ । पद्मनाभदरुषणे ॥१॥ 
पाठीलागा येतो काळ । तू कृपाळु माउली ॥ध्रु॥ 
कोण्या उपाये हे घडे । भव आंगडे सुटकेचे ॥२॥ 
बहु उसंतीत आलो । तया भ्यालो स्थळासी ॥३॥ 
तुका म्हणे तू जननी । ये निर्वाणी विठ्ठले ॥४॥ 


नाही गुण दोष लिंपों देत अंगी । झाडिता प्रसंगी वरावरी ॥१॥ 
निकट वासीया आळवितो धावा । तेथूनिया देवा सोडवूनी ॥ध्रु॥ 
उमटे अंतरी ते करू प्रगट । कळोनी बोभाट धाव घाली ॥२॥ 


तुका म्हणे तरी वाचलो या काळे । समर्थाचे बळे सुखी असो ॥३॥ 


आता येणे पडिपाडे । रस सेवू हा निवाडे । मुंगी नेली गोडे । ठेविलिये अडचणी ॥१॥ 

तैसे होय माझ्या जीवा । चरण न सोडी केशवा । विषयबुध्दी हेवा । वोस पडो सकळ ।ध्रु॥ 
भुकेलिया श्वाना । गाठ पडे सवे अन्ना । भुकों पाहे प्राणा । परि तोडिंची न सोडी ॥२॥ 

काय जिंकियेले मन । जीवित्व कामातुरा तृण | मागे विभिचारिण । भक्ती तुका ये जाती ॥३॥ 


न पवीजे तया ठाया । आलो कायाक्‍्लेशेसी ॥१॥ 
आता माझे आणी मना । नारायणा ओजेचे ॥ध्रु॥ 
बहु रिणे पिडिलो फार | परिहार करावा ॥२॥ 

तुका म्हणे निर्बळशक्ति । काकुलती म्हुण येतो ॥३॥ 


बहु फिरलो ठायाठाव । कोठे भाव पुरेची ना ॥१॥ 
समाधान तो पावलो । उरलो बोलो यावरी ॥ध्रु॥ 

घे गा देवाआशीर्वाद । आमुच्या नांद भाग्याने ॥२॥ 
तुका म्हणे जेवू आधी । खवखव मधी सारावी ॥३॥ 


कोण येथे रिता गेला । जो जो आला या ठाया॥१॥ 
तातडी ते काय आता । ज्याची चिंता तयासी ॥ध्रु॥ 
नांवासाटी नेघें भार । न लगे फार वित्पत्ति ॥२॥ 
तुका म्हणे न लगे जावे | कोठे देवे सुचने ॥३॥ 


इंद्रियाचे पुरे कोड । तेची गोड पुढती ही ॥१॥ 
जावे म्हणती पंढरपुरा । हाची बरा संसार ॥ध्रु॥ 
बैसले ते मनामुळी । सुख डोळी देखिले ॥२॥ 
तुका म्हणे देती कान । वाणावाण निवडूनी ॥३॥ 


आता देवामोकळिले । तुम्ही भले दिसेना ॥१॥ 
आता नाही जीवभाव । उरला ठाव वेगळा ॥ध्रु॥ 
सांभाळुन घ्यावे देवा । आपणासवायावरी ॥२॥ 
तुका म्हणे नग्न भाज । तरी ते लाज स्वामीसी ॥३॥ 


आशाबद्ध आम्ही भाकितसो कीव । तत्पर हा जीव कार्यापाशी ॥१॥ 
प्रतिउत्तराची पाहातसे वाट । करुनी बोभाट महाद्वारी ॥ध्रु॥ 
आपुल्या उचिते करुनीया ठेवी । संबंध गोसावी तोडोनिया ॥२॥ 
तुका म्हणे एक जालिया निवाड । कोण बडबड करी मग ॥३॥ 


खद्योते फुलविले रवीपुढे ढुंग । साक्षी तव जग उभयता ॥१॥ 

आपल्या आपण नाही शोभों येत । चार करी स्फीत दाखवुनी ॥ध्रु॥ 
खाणार ताकाचे आसाते माजीरे । आपणेची अधीर कळो येते ॥२॥ 
तुका म्हणे जळो मैंदाची मवाळी । दावुनिया नळी कापी सुखे ॥३॥ 


नाही सरों येत कोरडया उत्तरी । जिव्हाळयाची बरी ओल ठायी ॥१॥ 
आपुलिया हिता मानिसी कारण | सत्या नारायण साहे असो ॥ध्रु॥ 
निर्वाणी निवाड होतो आगीमुखे । तप्त लोह सुखे धरिता हाती॥२॥ 
तुका म्हणे नेम न टळता बरे | खऱयासीची खरे ऐसे नाव ॥३॥ 


आलो उल्लंघुनि दुःखाचे पर्वत । पायांपाशी हित तुमच्या तरी ॥१॥ 
न देखेल लासां दुःखी होते मन । कठिणे कठीण वाटतसे ॥ध्रु॥ 
नव्हे सांडी परि वाटते निरास । न ये माझा दिस संकल्पाचा ॥२॥ 
तुका म्हणे तुम्ही सदैव जी देवा । माझ्या हाची जीवाएक ठाव ॥३॥ 


किती सोसीती करंटी । नेणो संसाराची आटी । सर्वकाळ पोटी । चिंतेची हळहळ ॥१॥ 
रिकामिया तोडे राम । काय उच्चारिता श्रम । उफराटा भ्रम । गोवी विषय माजिरा ॥ध्रु॥ 
कळता न कळे । उघडे झाकियेले डोळे । भरले त्याचे चाळे । अंगी वारे मायेचे ॥२॥ 
तुका म्हणे जन । ऐसे नावबुध्दीहीन । बहुरंगे भिन्न । एकी एक निमले ॥३॥ 


मंगळाचा मंगळ सांटा । विट तोटा नेणे ते ॥१॥ 
हे भरा साते आले । भले भले म्हणवावे ॥ध्रु॥ 
जनी जनार्दन वसे । येथे दिसे ते शुद्ध ॥२॥ 
तुका म्हणे बहुता मुखे । खरे सुखे ठेवावे ॥३॥ 


नामाचा महिमा बोलिलो उत्कर्ष । अंगा काही रसन येची तो ॥१॥ 
कैसे समाधान राहे पांडुरंगा । न लगेची अंगा आणी काही ॥ध्रु॥ 


लाभाचिये अंगी सोस कवतुके । फिक्याचे ते फिके वेवसाव ॥२॥ 
तुका म्हणे करा आपुला महिमा । नका जाऊ धर्मावरी माझ्या ॥३॥ 


हेची वारंवार । पडताळुनी उत्तर ॥१॥ 

करितो पाया सी विनंती । नुपेक्षावे कमळापती ॥ध्रु॥ 
गंगोदके गंगे । अर्घ्य द्यावे पांडुरंगे ॥२॥ 

जोडोनिया हात । करी तुका प्रणिपात ॥३॥ 


अवचित या तुमच्या पाया । देवराया पावलो ॥१॥ 
बरवे जाले देशाउर । आल्या दुर सारिखे ॥ध्रु॥ 
राहोनिया जातो ठाया । आलियाची निशानी ॥२॥ 
तुका म्हणे चरणसेवा । जोडी हेवालाधली ॥३॥ 


आता पाविजेल घरा । या दातारा संगती ॥१॥ 
पायावरी ठेवू माथा । सर्वथा हा नुपेक्षी ॥ध्रु॥ 
येथून तेथवरी आता। नाही सत्ता आणिकाची ॥२॥ 
तुका म्हणे चक्रपाणी । शिरोमणी बळियांचा ॥३॥ 


बरवे माझ्या केले मने । पंथे येणे निघाले ॥१॥ 
अभये च जावे ठाया । देवराया प्रतापे ॥ध्रु॥ 
साधनाचा न लगे पांग । अवघे सांग कीर्तन ॥२॥ 
तुका म्हणे सत्ता थोरी । कोण करी खोळंबा ॥३॥ 


मागेपुढे नाही । दुजे यावेगळे काही ॥१॥ 

नाही उरले आणिक | केला झाडा सकळिक ॥ध्रु॥ 
विश्वासावाचून । नांवे दुजियाचे शून्य ॥२॥ 
देवाविन काही । तुका म्हणे उरी नाही ॥३॥ 


वैराग्याचा अंगी जालासे संचार । इच्छी वनांतर सेवा वया ॥१॥ 
का जी याचे करू नये समाधान । वियोगाने मन सीणतसे ॥ध्रु॥ 
नयेची यावया पंढरीचे मूळ । न देवेची माळ कंठीची ही ॥२॥ 
तुका म्हणे जाले अप्रीतीचे जिणे । लाजिर हे वाणे सेवा करी ॥३॥ 


आळिकरा कोठे साहाते कठीण | आपुला ते प्राण देऊ पाहे ॥१॥ 
साभाळावे मायबापे कृपादृष्टी । पीडिता तो दृष्टी देखो नये ॥ध्रु॥ 
अंतरलो मागेसंवसारा हाती। पाया पे सरतीजालो नाही ॥२॥ 
तुका म्हणे तुम्ही विचारा जी देवा । ठेवाल ते ठेवाकोणे परी ॥३॥ 


स्वप्नीचे हे धन हातीना पदरी । प्रत्यक्ष का हरी होऊ नये ॥१॥ 
आजुनी का करा चाळवाचाळवी । सावकाशें द्यावी सत्य भेटी ॥ध्रु॥ 
बोलोनिया फेडा जीवी ची काजळी । पाहेन कोमळी चरणाबुजे ॥२॥ 
तुका म्हणे माझ्या जीवीचीया जीवा । सारुनिया ठेवापडदा आता ॥३॥ 


येतील अंतरा शिष्टाचे अनुभव । तळमळी जीव तया सुखा ॥१॥ 
आता माझा जीव घेउनिया बळी । बैसवावे वोळी संताचिये ॥ध्रु॥ 
विस्तारिली वाचा फळे विन वेल । कोरडेची बोल फोस वाझे ॥२॥ 
तुका म्हणे आलो निर्वाणा च वरी । राहो नेदी उरी नारायणा ॥३॥ 


म्हणउनि काय जीऊ भक्तपण | जायाची भूषणे अळंकार ॥१॥ 
आपुल्या कष्टाची करुनीया जोडी । मिरवीन उघडी इच्छावसे ॥ध्रु॥ 
तुके तरी तुकी खर्‍याचे उत्तम । मुलाम्याच्या भ्रम कोठवरी ॥२॥ 
तुका म्हणे पुढे आणि मागेफांस । पावे ऐसानास न करी देवा ॥३॥ 


आपणची व्हाल साहे । कसीयाला हे धावणी॥१॥ 
भाकिली ते उरली कीव । आहे जीव जीवपणे ॥ध्रु॥ 
आहाच कैंचा बीजा मोड । प्रीती कोड वाचुनी ॥२॥ 
तुका म्हणे दंडिन काया । याल तया धावणिया ॥३॥ 


निश्‍वचितीने होतो करुनीया सेवा । का जी मन देवाउद्वेगिले ॥१॥ 
अनंत उठती चित्ताचे तरंग | करावाहा त्याग वाटतसे ॥ध्रु॥ 

कोण तुम्हा विन मनाचा चाळक । दुजे सांगा एक नारायणा ॥२॥ 
तुका म्हणे माझा मांडिला विनोद । करऊ नेणे छंद कराल काइ ॥३॥ 


आशश्‍्वासावे दास । तरी घडे तो विश्‍वास ॥१॥ 


नाही चुकत चाकरी । पुट लाडे शोचे थोरी ॥ध्रु॥ 
स्वामीच्या उत्तरे । सुख वाटे अभये करे ॥२॥ 
न मगेपरि भाते | तुका म्हणे निढळि रिते ॥३॥ 


जेणे होय हित । ते तू जाणसी उचित ॥१॥ 

मज नको लावू तैसे । वाया जाये ऐसे पिसे ॥ध्रु॥ 
धरितोसी सत्ता । होसी सकळ जाणता ॥२॥ 
चतुराच्या राया । अंगीकारावे तुकया॥३॥ 


राहे उभा वादावादी । तरी फंदी सांपडे ॥१॥ 
लव्हाळयासी कोठे बळ । करिल जळ आपुले ॥ध्रु॥ 
कठिणासी बळजोडा । नम्न पीडा देखेना ॥२॥ 
तुका म्हणे सर्वरसी । मिळे त्यासी गोत ते ॥३॥ 


म्हणउनि जाली तुटी । नाही भेटी अहंकारे ॥१॥ 
दाखविले देवे वर्म । अवघा भ्रम नासला ॥ध्रु॥ 
हाते मुरगाळिता कान। नाही भिन्न वेदना ॥२॥ 
तुका म्हणे एकातसुखे । अवघे गोते गुंतले ॥३॥ 


न पडो आता हाडी घाव । मध्ये कीव नासक ॥१॥ 
करवीली आत्महत्या । जीवाका द्वंदाचा ॥ध्रु॥ 
आशापाशी गुंतला गळा । तेणे कळाहीन जालो ॥२॥ 
तुका म्हणे लावू मुळी । जीवकुळी थोरेसी ॥३॥ 


सामावे कारण । नाही सोसत धरणे ॥१॥ 

लादी थींके लाजिरवाणी । हीनकमाईची घाणी ॥ध्रु॥ 
पुष्प जवळी नाका। दुर्गंधीच्या नांवे थुंका ॥२॥ 
तुका म्हणे किती । उपदेशहीन जाती॥३॥ 


असाल ते तुम्ही असां। आम्ही सहसांनिवडो ना॥१॥ 
अनुसरलो एका चित्ते । हातोहाते गी वसीत ॥ध्रु॥ 
गुण दोष काशासाटी । तुमचे पोटी वागवू ॥२॥ 


तुका म्हणे दुजे आता । कोठे चित्ता आतळो ॥३॥ 


सोवळा होऊ तो वोंवळे जडले । सांडीमांडी बोल तोडी बीजी ॥१॥ 
एकसरी केली कळिवरे साटी । आता नका तुटी पाया सवे ॥ध्रु॥ 
संकल्पी विकल्प पापाचा सुकाळ । रज्जुसर्प मूळ मरणाचे ॥२॥ 
तुका म्हणे हे तू ब्रह्मांःःड चाळिता । मी का करू चिंता पांडुरंगा ॥३॥ 


आहे तैसा आता आहे ठायी बरा । ठेविलो दातारा उचिते त्या ॥१॥ 
वचनाचा भार पडिलिया शिरी । जाले मग भारी उतरेना ॥ध्रु॥ 
अबोल्याची सवे लावुनिया मना । फाकों नेदी गुणा ऐसे करू ॥२॥ 
तुका म्हणे आम्हा गोवळ्याचा संग । राखते ते अंग जाणतसो ॥३॥ 


तू माझा कोंवसां। परी न कळे या धसां ॥१॥ 

कूट खाती मागेपुढे । जाती नरयेगावापुढे ॥ध्रु॥ 
माझी म्हणती कवी। निषेधुनि पापी जीवी ॥२॥ 
तुका म्हणे पांडुरंगा । आता कोण लेखी जगा ॥३॥ 


दर्पणासी बुजे । नखटे तोड पळवी लाजे ॥१॥ 

गुण ज्याचे जो अंतरी । तोची त्यासी पीडा करी ॥ध्रु॥ 
चोरा रुचे निशी। देखोनिया विटे शशी ॥२॥ 

तुका म्हणे जन । देवाअसे भाग्यहीन ॥३॥ 


म्हणउनि शरण जावे । सर्वभावे देवासी ॥१॥ 
तो हा उतरील पार । भवदुस्तरनदीचा ॥ध्रु॥ 
बहु आहे करुणावंत । अनंत हे नाम ज्या ॥२॥ 
तुका म्हणे साक्षी आले । तरी केले प्रगट॥३॥ 


ऐसी वर्मे आम्हा असोनिया हाती। का होऊ नेणतीदिशाभुली ॥१॥ 
पोटाळुनी पाय कवळीन उभा । कृपे पद्यनाभा हालो नेदी ॥ध्रु॥ 
आपुले इच्छेसी घालीन संपुष्टी । श्रीमुख ते दृष्टी न्याहाळीन ॥२॥ 
तुका म्हणे बहु सांडियेली मते । आपुल्या पुरते धरुनी ठेलो ॥३॥ 


रत्नाच्या वोवणी काचे ऐशा घरी । आव्हेरुनी दुरी अधिकारे ॥१॥ 
जातिस्वभाव आला डोळया आड । तया घडे नाड न कळता ।ध्रु॥ 
कामधेनु देखे जैशा गाईम्हैसी । आणिकाते ऐसी करोनिया ॥२॥ 
तुका म्हणे काय बोलोनिया फार । जयाचा वेव्हार तया साजे ॥३॥ 


तरी च ही केली । दाने वाईट चांगली ॥१॥ 

येक येक शोभवावे | केले कवतुक देवे ॥ध्रु॥ 
काय त्याची सत्ता । सूत्र आणिक चाळिता ॥२॥ 
तुका म्हणे धुरे । डोळे भरिले परि खरे ॥३॥ 


अंधळे ते सांगे सांगितल्या खुणा । अनुभव देखणा प्रगट त्या ॥१॥ 
नांदणुक सांगे वडिलाचे बळ । कैसा तो दुर्बळ सुख पावे ॥२॥ 
तुका म्हणे नांदो आपल्या प्रतापे । तयासी लोकापे स्तुती सांगो ॥३॥ 


करी आणिकाचा अपमान । खळ छळवादी ब्राह्मण | तया देता दान । नरका जाती उभयता ॥१॥ 
तैसे जाले दोघाजणा। मागतीया यजमाना । जाळियेले वना । आपणासहित काचणी॥ध्रु॥ 

घडिता दगडाची नाव । मोल क्लेश गेले वाव । तरता नाही ठाव । बुडवी तारू तरतीया ॥२॥ 
चोरा दिधला सांटा | तेणे मारियेल्या वाटा | तुका म्हणे ताठा । हे तव दोघे नाडती ॥३॥ 


जळो ते जाणी व जळो ते शाहाणी व । राहो माझा भाव विठ्ठलपायी ॥१॥ 
जळो तो आचार जळो तो विचार । राहो मन स्थीर विठ्ठलपायी ॥ध्रु॥ 
जळो हा लौकिक जळो दंभमान । लागो जीव ध्यान विठ्ठलाचे ॥२॥ 
जळो हे शरीर जळो हा संबंध । राहो परमानंद माझा कंठी ॥३॥ 

तुका म्हणे येथे अवघेची होय । धरी मना सोय विठोबाची ॥४॥ 


विश्वास धरुनी राहिलो निवांत । ठेवुनिया चित्त तुझे पायी ॥१॥ 
तरावे बुडावे तुझिया वचने । निर्धार हा मने केला माझा॥ध्रु॥ 

न कळे हे मज साच चाळविले | देसी ते उगले घेइन देवा ॥२॥ 
मागणे ते सरे ऐसे करी देवा । नाही तरी सेवा सांगा पुढे॥३॥ 
करावे काही की पाहावे उगले । तुका म्हणे बोले पांडुरंगा॥४॥ 


देवाचिये पायी देई मना बुडी । नको धावों वोढी इंद्रिया चे ॥१॥ 


सर्व सुखे तेथेहोती एकवेळे । न सरती काळे कल्पांतीही ॥ध्रु॥ 
जाणे येणे खुंटे धावे वेरजार । न लगे डोगर उसंतावे ॥२॥ 
सांगन ते तुज इतुलेची आता । मानी धन काता विषतुल्य ॥३॥ 
तुका म्हणे तुझे होती उपकार | उतरो हा पार भवसिंधु ॥४॥ 


आम्ही विठ्ठलाचे दास जालो आता । न चले हे सत्ता आणिकाची ॥१॥ 
नावरे तयासी ऐसे नाही दुजे । करिता पंढरीराजे काय नव्हे ॥ध्रु॥ 

कोठे तुज ठाव घ्यावयासी धावा । मना तू विसावाघेई आता ॥२॥ 
इंद्रियाची वोढी मोडिला व्यापार । ज्या अंगे संचार चाळी तुज ॥३॥ 
तुका म्हणे आम्ही जिंकोनिया काळ । बैसलो निश्चळ होउनिया ॥४॥ 


सांगतो तरी तुम्ही भजा रे विठ्ठला । नाही तरी गेला जन्म वाया ॥१॥ 
करिता भरोवरी दुरावसी दुरी । भवाचिये पुरी वाहावसी ॥२॥ 
काही न लगे एक भावची कारण । तुका म्हणे आण विठ्ठलाची ॥३॥ 


शब्दज्ञानी येऊ नेदी दृष्टीपुढे । छळवादी कुडे अभक्त ते ॥१॥ 
जळो ते जाणी व जळो त्याचे दंभ । जळो त्याचे तोंड दुर्जनाचे ॥२॥ 
तुका म्हणे येती दाटूनि छळाया । त्यांच्या बोडू डोया न धरू भीड ॥३॥ 


अन्यायासी राजा जरी न करिता दंड । बहुचक ते लंड पीडिती जना ॥१॥ 
ने करी निगा कुणबी न काढिता तण । कैंचे येती कण हातासी ते ॥२॥ 
तुका म्हणे संता करू नये अनुचित। पाप नाही नीत विचारिता ॥३॥ 


भले लोक नाही साडीत ओळखी । हे तो झाली देखी दुसऱ्याची ॥१॥ 
असो आता यासी काय चाले बळ । आपुले कपाळ वोडवले ॥ध्रु॥ 
समर्थासी काय कोणे हे म्हणावे । आपुलिया जावे भोगावरी ॥२॥ 
तुका म्हणे तुम्हा बोल नाही देवा । नाही केली सेवा मनोभावे ॥३॥ 


मुके होता तुझ्या पदरीचे जाते । मूर्ख ते भोगिते मीमीपण ॥१॥ 
आपुलिये घरी मैंद होऊनी बसे । कवण कवणासी बोलो नका ॥२॥ 
तुका म्हणे तुम्हा सांगतो मी खुण । देवासी ते ध्यान लावुनि बसां॥३॥ 


आषाढी निकट । आणी कार्तिकीचा हाट ॥१॥ 

पुरे दोन्हीच बाजार । न लगे आणिक व्यापार ॥ध्रु॥ 
तेची घ्यावे तेची घ्यावे । कैवल्याच्या रासी भावे ॥२॥ 
काही कोणा नेणे । विठो वाचुनी तुका म्हणे ॥३॥ 


देउनिया प्रेम मागितलेचित्त । जाली फिटाफिट तुम्हा आम्हा ॥१॥ 
काशाने उदार तुम्हासी म्हणावे । एक नेसी भावे एक देसी ॥ध्रु॥ 
देउनिया थोडे नेसील हे फार । कुंटिसी विचार अवघियांचा ॥२॥ 
तुका म्हणे आम्हा भांडवलचित्त । देउनी दुश्चित पाडियेले ॥३॥ 


तातडीची धाव अंगा आणि भाव । खोळंबा तो मग निश्चयाचा ॥१॥ 
म्हणउनि बरी विचारावी चाली । उरीचि ते बोली कामा येते ॥ध्रु॥ 
कोरडे वैराग्य माजिरा बडिवार । उतरे तो शूर अंगी चे ते ॥२॥ 

तुका म्हणे बरी झऱ्याची ते चाली । सांचवण्या खोली कैसीयाची ॥३॥ 


मी तो बहु सुखी आनंदभरिता । आहे साधूसंता मेळी सदा ॥१॥ 

देवा काही व्हावे ऐसे नाही माझ्या जीवा । आणिक केशवा तुजविन ॥ध्रु॥ 
न लगे वैकुंठ मोक्ष सायुज्यता । सुख वाटे घेता जन्म ऐसे ॥२॥ 
मृत्युलोकी कोण धरिले वासना । पावावया जनासवे दुःख ॥३॥ 

तुका म्हणे तुझा दास ऐसे लोका । काही सकळिका कळो यावे ॥४॥ 


घ्या रे लुटी प्रेम सुख । फेडाआजी धणी । चुकला तो मुकला । जाली वेरझार हाणी ॥१॥ 
घाला घातला वैकुंठी । करुनीया जीवे साटी । पुरवीली पाठी । वैष्णवी काळाची ॥ध्रु॥ 
अवघे आणिले अंबर । विठोसहित तेथेधुर । भेदूनि जिव्हार । नामबाणी धरियेला ॥२॥ 
संचित प्रारब्ध क्रियमाण । अवघी जाली गहन । केली पापपुण्ये । देशधडी बापुडी ॥३॥ 
आनंदे गर्जती निर्भर । घोष करिती निरंतर | कापती असुर । वीर कवणा नांगवती॥४॥ 
जे दुर्लभ ब्रह्मादिका ।आजी सापडले फुका । घ्या रे म्हणे तुका । सावचित्त होउनी ॥५॥ 


तुझिया दासांचा हीन जालो दास । न धरी उदास मायबापा ॥१॥ 
तुजविन प्राण कैसा राहो पाहे । वियोग न साहे क्षणभरि ॥ध्रु॥ 

आणिक माझ्या जीवे मोकलिली आस । पाहे तुझी वास पांडुरंगा ॥२॥ 
सर्वभावे तुज आणिला उचित । राहिलो निश्चिंत तुझे पायी ॥३॥ 


तुका म्हणे तुज असो माझा भार । बोलतो मी फार काय जाणे ॥४॥ 


तेची करी मात । जेणे होइल तुझे हित ॥१॥ 

काय बडबड अमित । सुख जिव्हारी सीणविसी ॥ध्रु॥ 

जो मुळव्याधी पीडिला । त्यासी देखोन हासे खरजुला ॥२॥ 
आराथकरी सोसी । त्यासी हासे तो आळसी ॥३॥ 

क्षयरोगी म्हणे परता । सर रोगिया तू आता ॥४॥ 

वडस दोही डोळा वाढले । आणिका काने कोंचे म्हणे ॥५॥ 
तुका म्हणे लागो पाया । शुद्ध करा आपणिया ॥६॥ 


कळो आला भाव माझा मज देवा । वाया विन जीवाआठविले ॥१॥ 
जोडुनी अक्षरे केली तोंडपिटी । न लगे सेवटी हाती काही ॥२॥ 
तुका म्हणे माझे गेले दोन्ही ठाय । सवसार ना पाय तुझे मज ॥३॥ 


आता तरी मज सांगा साच भाव | काय म्या करावे ऐसे देवा ॥१॥ 
चुकावया कर्म नव्हते कारण | केला होय सीण अवघाची ॥२॥ 
तुका म्हणे नको पाहू निरवाण । देई कृपादान याचकासी ॥३॥ 


बोल नाही तुझ्या दातृत्वपणासी । आम्ही अविश्वासी सर्वभावे ॥१॥ 
दंभे करी भक्ती सों£४ःग दावी जना । अंतरी भावना वेगळिया ॥२॥ 
तुका म्हणे देवातू काय करिसी । कर्मा दुस्तरासी आमुचिया ॥३॥ 


नामधारकासी नाही वर्णावर्ण | लोखंड प्रमाण नाना जात ॥१॥ 

शस्त्र अथवा गोळे भलता प्रकार । परिसी संस्कार सकळ ही हेम ॥ध्रु॥ 
प्रजन्य वर्षता जीवना वाहावट | ते समसकट गंगे मिळे ॥२॥ 

सर्व ते हे जाय गंगाची होऊन । तैसा वर्णावर्ण नाही नामी ॥३॥ 
महापुरी जैसे जातसे उदक । मध्ये ते तारक नाव जैसी ॥४॥ 

तये नावेसंगेब्राह्मण तरती । केवी ते बुडती अनामिक॥५॥ 

नाना काष्ठजात पडता हुताशनी । ते जात होउनी एकरूप ॥६॥ 
तेथेनिवडेना घुरे की चंदन । तैसा वर्णावर्ण नामी नाही ॥७॥ 
पूर्वानुवोळख तेची पैं मरण । जरी पावे जीवन नामामृत ॥८॥ 

नामामृते जाले मुळीचे स्मरण । सहज साधन तुका म्हणे ॥९॥ 


काय वाचोनिया जालो भूमीभार । तुझ्या पायी थार नाही तरी ॥१॥ 
जाता भलेकाय डोळिया चे काम । जरी पुरुषोत्तम न देखती ॥ध्रु॥ 
काय मुख बिळ श्वापदाचे धाव । नित्य तुझे नाव नुच्चारिता ॥२॥ 
तुका म्हणे पैं या पांडुरंगाविन । न वचेची क्षण जीव भला ॥३॥ 


सोइऱ्यासी करी पाहुणेर बरा । काडितो ठोंबरा संता साटी ॥१॥ 
गाईसी देखोनी बदबदा मारी । घोडयाची चाकरी गोड वाटे ॥ध्रु॥ 
पान फुल नेतो वेश्येसी उदंड । ब्राम्हणासी खांड देऊ नेदी ॥२॥ 
पर्वकाळी धर्म न करी नासरी । वेची राजद्वारी उदंडची ॥३॥ 
कीर्तना जावया होतसे ही पुष्टी । खेळतो सोकटी रात्रंदिवस॥४॥ 
बाइलेच्या गोता आवडीने पोसी । मातापितियासी दवडितो ॥५॥ 
तुका म्हणे त्याच्या थुंका तोंडावरी । जातो यमपुरी भोगावया ॥६॥ 


का हो पांडुरंगा न करा धावणे | तरी मज कोणे सोडवावे ॥१॥ 
तुझा म्हणउनी आणिकापे उभा । राहो हे तो शोभा नेदी आता ॥ध्रु॥ 
काळे पुरवीली पाठी दुरवरी । पुढे पाया धीरी राहो नेदी ॥२॥ 

नको आणूं माझे संचित मनासी । पावन आहेसी पतिता तू ॥३॥ 
तुका म्हणे चाले आणिकाची सत्ता । तुज आळविता नवल हे ॥४॥ 


कावळयाच्या गळा मुक्ताफळमाळा । तरी काय त्याला भूषण शोभे ॥१॥ 
गजालागी केला कस्तुरीचा लेप । तिचे तो स्वरूप काय जाणे ॥ध्रु॥ 
बकापुढे सांगे भावार्थे वचन । वाउगाची सीण होय त्यासी ॥२॥ 

तुका म्हणे तैसे अभाविक जन । त्यांसी वाया सीण करू नये ॥३॥ 


आता धरितो पदरी । तुज मज करीन सरी ॥१॥ 
जालो जीवासी उदार । उभा ठाकलो समोर ॥२॥ 
तुका विनवीतसे संता । ऐसे सांगा पंढरीनाथा ॥३॥ 


न कळसी ज्ञाना न कळसी ध्याना । न कळेसी दर्शना धुंडाळिता ॥१॥ 
न कळेसी आगमा न कळेसी निगमा । न बोलवे सीमा वेदां पार ॥२॥ 
तुका म्हणे तुझा नाही अंतपार । म्हणोनि विचार पडिला मज ॥३॥ 


पाया लावुनिया दोरी । भृंग बांधिला ले कुरी ॥१॥ 
तैसा पावसी बंधन । मग सोडवील कोण ॥ध्रु॥ 
गळा बांधोनिया दोरी । वानर हिंडवी घरोघरी ॥२॥ 
तुका म्हणे पाहे । रीस धापा देत आहे ॥३॥ 


मायबापे सांभाळिती । लोभाकारणे पाळिती ॥१॥ 
तैसा नव्हे देवराव । याचा कृपाळु स्वभाव ॥ध्रु॥ 
मना सारिखे न होता । बाळकासी मारी माता ॥२॥ 
तुका म्हणे सांगू किती । बाप लेकासी मारिती ॥३॥ 


धन मेळवुनी कोटी । सवे नये रे लंगोटी ॥१॥ 

पाने खाशील उदंड । अंतीजासी सुकल्या तोडे ॥ध्रु॥ 
पलंग न्याहाल्या सुपती । शेवटी गोवऱ्या सांगाती ॥२॥ 
तुका म्हणे राम । एक विसरता श्रम ॥३॥ 


विनवितो चतुरा तुज विश्वंभरा । परियेसी दातारा पांडुरंगा ॥१॥ 

तुझे दास ऐसे जगी वाखाणिले । आता नव्हे भले मोकलिता ॥ध्रु॥ 
माझे गुण दोष कोण जाणे मात । पावनपतित नाम तुझे ॥२॥ 

लोभ मोह माया आम्हा बांधविता । तरी हा अनंता बोल कोणा ॥३॥ 
तुका म्हणे मी तो पतितची खरा । परि आलो दातारा शरण तुज ॥४॥ 


त्राहे त्राहे सोडवी अनंता । लागो दे ममता तुझे पायी ॥१॥ 
एकची मागणे देई तुझी गोडी । न लगे आवडी आणिकाची ॥ध्रु॥ 
तुझे नाम गुण वर्णीन पवाडे । आवडीच्या कोडे नाचो रंगी ॥२॥ 
बापा विठ्ठलराया हेची देई दान । जोडती चरण जेणे तुझे ॥३॥ 
आवडीसारखे मागितले जरी । तुका म्हणे करी समाधान ॥४॥ 


सुगरणीबाई थिता नास केला | गुळ तो घातला भाजीमध्ये ॥१॥ 
क्षीरीमध्ये हिंग दुधामध्ये बोळ । थितेची वोंगळ कैसे केले ॥ध्रु॥ 
दळण दळोनी भरू गेली पाळी । भरडोनि वोंगळी नास केला ॥२॥ 
कापुराचे सांते आणिला लसण । वागविता सीण दुःख होय ॥३॥ 
रत्नाचा जोहारी रत्नची पारखी । येर देखोदेखी हातीघेती ॥४॥ 


तुका म्हणे जरी योग घडे निका । न घडता थुंका तोंडावरी ॥५॥ 


बाप माझा दिनानाथ । वाट भक्ताची पाहात ॥१॥ 
कर ठेवुनिया करी । उभा चंद्रभागे तिरी ॥ध्रु॥ 
गळा वैजयंतीमाळा। रूपे डोळस सांवळा ॥२॥ 
तुका म्हणे भेटावया । सदा उभारिल्या बाह्या ॥३॥ 


माझे जीवन तुझे पाय । कृपाळु तू माझी माय ॥१॥ 
नेदी दिसो किविलवाणे । पांडुरंगा तुझे तान्हे ॥ध्रु॥ 
जन्ममरण तुजसाटी । आणिक नेणे दुजी गोष्टी ॥२॥ 
तुका म्हणे तुजविन । कोण हरील माझा सीण ॥३॥ 


का रे पुंडया मातलासी । उभे केले विठ्ठलासी ॥१॥ 
ऐसाकैसा रे तू धीट । मागेभिरकाविली वीट ॥ध्रु॥ 
युगेजाली अठ्ठावीस । अजुनी न म्हणसी बैस ॥२॥ 
भाव देखोनि निकट । देवे सोडिले वैकुंठ ॥३॥ 

तुका म्हणे पुंडलिका । तूची बळिया एक निका ॥४॥ 


तुज पाहाता समोरी । दृष्टि न फिरे माघारी ॥१॥ 

माझे चित्त तुझ्या पाया । मिठी पडिली पंढरीराया ॥ध्रु॥ 
नव्हे सारिता निराळे । लवण मेळविता जळे ॥२॥ 

तुका म्हणे बळी । जीव दिला पाया तळी ॥३॥ 


उपदेश किती करावा खळासी । नावडे तयासी बरे काही ॥१॥ 

शुद्ध का वासना नव्हे चांडाळाची । होळी संचिताची केली तेणे ॥ध्रु॥ 
नाही भाव मनी नाइके वचन । आपला आपण उणे घेतो ॥२॥ 

तुका म्हणे त्यासी काय व्याली रांड । करी बडबड रिती दिसे ॥३॥ 


समर्थासी लाज आपुल्या नामाची । शरण आल्याची लागे चिंता ॥१॥ 
न पाहे तयाचे गुण दोष अन्याय । सुख देउनि साहे दुःख त्याचे ॥ध्रु॥ 
मान भलेपण नाही फुकासाटी । जयावरी गाठी झीज साहे ॥२॥ 
तुका म्हणे हे तू सर्व जाणसी । मज अधिरासी धीर नाही ॥३॥ 


आनंदे कीर्तन कथा करी घोष । आवडीचा रस प्रेमसुख ॥१॥ 
मज या आवडे वैष्णवाचा संग । तेथे नाही लाग कळिकाळा ॥ध्रु॥ 
स्वल्प मात्र वाचे बैसलासे निका । राम कृष्ण सखा नारायण ॥२॥ 
विचारिता मज दुजे वाटे लाज । उपदेशें काज आणिक नाही ॥३॥ 
तुका म्हणेचित्त रंगले से ठायी । माझे तुझ्या पायी पांडुरंगा ॥४॥ 


ब्रह्मज्ञान जेथे आहे घरोघरी । सर्व निरंतरी चतुर्भुज॥१॥ 
पापा नाही रीग काळाचे खंडण । हरीनामकीर्तन परोपरी ॥२॥ 
तुका म्हणे हाची भाव माझ्या चित्ती| नाही आणिका गती चाड मज॥३॥ 


मज नाही कोठे उरला दुर्जन । मायबापाविन ब्रह्मांडी हे ॥१॥ 
कासया जिकीर करणे येविसी । भयाची मानसी चिंता खंती ॥ध्रु॥ 
विश्वंभराचिये लागलो सांभाळी । संत नेती चाली आपुलिया ॥२॥ 
तुका म्हणे माझे पाळणे पोषणे । करी नारायण सर्वस्वे सी ॥३॥ 


नाही हित ठावे जननीजनका । दाविले लौकिकाचार तीही ॥१॥ 
अंधळयाचे काठी अंधळे लागले । घात एकवेळे मागेपुढे ॥ध्रु॥ 

न ठेवावी चाली करावाविचार । वरील आहार गळी लावी ॥२॥ 
तुका म्हणे केला निवाडा रोकडा । राऊत हा घोडा हातोहाती॥३॥ 


आता पहाशील काय माझा अंत । आलो शरणागत तुज देवा ॥१॥ 
करी अंगीकार राखे पायांपाशी । झणी दिसो देसी कीविलवाणे ॥ध्रु॥ 
नाही आइकिली मागेऐसी मात । जे त्वा शरणागत उपेक्षिले ॥२॥ 
तुका म्हणे आता धरी अभिमान । आहेसी तू दानशूर दाता ॥३॥ 


होईल तो भोग भोगीन आपुला । न घली विठ्ठला भार तुज ॥१॥ 
तुम्हा पासाव हे इच्छीतसे दान । अंतरीचे ध्यान मुखी नाम ॥ध्रु॥ 
नये काकुलती गर्भवासांसाटी । न धरी हे पोटी भय काही ॥२॥ 
तुका म्हणे मज उदंड एवढे । न वाचावे पुढे मायबापा॥३॥ 


काय तुझी ऐसी वेचते गाठोळी । मांहे टाळाटाळी करीतसां ॥१॥ 


चतुराच्या राया आहो पांडुरंगा । ऐसे तरी सांगा निवडूनि ॥ध्रु॥ 
कोण तुम्हा सुख असे या कवतुके । भोगिता अनेके दुःखे आम्ही ॥२॥ 
तुका म्हणे काय जालासी निर्गुण । आम्हा येथे कोण सोडवील ॥३॥ 


देवाची पूजा हे भूताचे पाळण । मत्सर तो सीण बहुताचा ॥१॥ 
रुसावे फुगावे आपुलियावरी । उरला तो हरी सकळ ही ॥२॥ 
तुका म्हणे संतपण याची नांवे । जरी होय जीव सकळाचा ॥३॥ 


नाही जप तप जीवाची आटणी । मनासी दाटणी नाही केली ॥१॥ 
निजलिया ठायी पोकारिला धावा । सांकडे ते देवा तुझे मज ॥ध्रु॥ 
नाही आणुनिया समर्पिले जळ । सेवा ते केवळ चिंतनाची ॥२॥ 
तुका म्हणे आम्ही वेचिली उत्तरे । घेतली उदारे साच भावे ॥३॥ 


देह तव आहे प्रारब्धा अधीन । याचा मी का सीण वाहू भार ॥१॥ 
सरो माझा काळ तुझिया चिंतने | कायावाचामने इच्छीतसे ॥ध्रु॥ 
लाभ तो न दिसे याहुनी दुसरा । आणिक दातारा येणे जन्मे ॥२॥ 
तुका म्हणे आलो सोसीत संकटे । मी माझे वोखटे आहे देवा ॥३॥ 


सकळ तुझे पायी मानिला विश्वास । न करी उदास आता मज ॥१॥ 
जीवी गाता गोड आइकता कानी । पाहाता लोचनी मूर्ति तुझी ॥ध्रु॥ 
मन स्थिर माझे जाले से निश्चळ । वारिली सकळ आशापाश ॥२॥ 
जन्मजराव्याधि निवारिले दुःख । वोसंडले सुख प्रेम धरी ॥३॥ 

तुका म्हणे मज जाला हा निर्धार । आता वाया फार काय बोलो ॥४॥ 


होऊ शब्दस्पर्श नये माझा तुम्हा । विप्रवृंदा तुम्हा ब्राम्हणासी ॥१॥ 
म्हणोनिया तुम्हा करितो विनंती । द्यावे शेष हाती उरले ते ॥ध्रु॥ 
वेदी कर्म जैसे बोलिले विहित । करावी ते नीत विचारुनी ॥२॥ 
तुमचा स्वधर्म माझा अधिकार । भोजन उत्तर तुका म्हणे ॥३॥ 


बहुत असती मागे सुखी केली । अनाथा माउली जीवाची तू ॥१॥ 
माझिया संकटा न धरी अळस । लावुनिया कास पार पावी ॥ध्रु॥ 
कृपावंता करा ज्याचा अंगीकार । तया संवसार नाही पुन्हा ॥ |॥ 


विचारिता नाही दुजा बळिवंत । ऐसासर्वगत व्यापी कोणी ॥३॥ 
म्हणउनि दिला मुळी जीवभाव । देह केला वाव समाधीस्थ ॥४॥ 
तुका म्हणे नाही जाणत आणिक । तुजविन एक पांडुरंगा ॥५॥ 


वैभवाचे धनी सकळ शरणागत । सत्यभावे चित्त अर्पिले ते ॥१॥ 
नेदी उरों आपणावेगळे । भावाचिया बळे ठायाठाव ॥ध्रु॥ 

जाणोनि नेणती अंगा आली दशा । मग होय इच्छा आपणेची ॥२॥ 
तुका म्हणे बरे धाकटय़ाचे जिणे । माता स्तनपाने वाढविते ॥३॥ 


आम्हा देणे धरा सांगतो ते कानी । चिंता पाय मनी विठोबाचे ॥१॥ 
तेणे माझे चित्त होय समाधान | विलास मिष्टान्न न लगे सोने ॥ध्रु॥ 


व्रत एकादशी दारी वृंदावन । कंठी ल्या रे लेणे तुळसीमाळा ॥२॥ 
तेणे माझे चित्त होय समाधान | विलास मिष्टान्न न लगे सोने ॥ध्रु॥ 


तुका म्हणे त्याचे घरीची उष्टावळी । मज ते दिवाळी दसरा सण ॥३॥ 
तेणे माझे चित्त होय समाधान । विलास मिष्टान्न न लगे सोने ॥ध्रु॥ 


आता मी अनन्य येथे अधिकारी । होइन कोणे परी नेणे देवा ॥१॥ 
पुराणी चा अर्थ ऐकता मानस । होतो कासावीस जीव माझा ॥ध्रु॥ 
इंद्रिया चे आम्ही पांगिलो अंकित । त्यांच्यासंगेचित्त रंगले ते ॥२॥ 
एकाचे ही जेथे न घडे दमन । अवघी नेमून कैसी राखों ॥३॥ 

तुका म्हणे जरी मोकळिसी आता । तरी मी अनंता वाया गेलो ॥४॥ 


आवडी धरोनी आलेती आकारा । केला हा पसारा याजसाटी ॥१॥ 
ते मी तुझे नाम गाईन आवडी । क्षण एक घडी विसंबेना ॥ध्रु॥ 

वर्म धरावे हा मुख्यधर्मसार । अवघे प्रकार तयापासी ॥२॥ 

वेगळया विचारे वेगळाले भाव | धरायासी ठाव बहु नाही ॥३॥ 

तुका म्हणे घालूं इच्छेचिये पोटी । कवळुनी धाकुटी मूर्ति जीवे ॥४॥ 


भागलो मी आता आपुल्या स्वभावे । कृपा करोनी देवे आश्वासीजे ॥१॥ 
देउनि आलिंगन प्रीतीच्या पडिभरे । अंगे ही दातारे निववावी ॥ध्रु॥ 
अमृताची दृष्टी घालूनिया वरी । शीतळ हा करी जीव माझा ॥२॥ 


घेई उचलूनि पुसे तानभूक । पुसी माझे मुख पीताबरे ॥३॥ 
बुझावोनि माझी धरी हनुवटी । ओवाळुनि दिठी करुनी सांडी ॥४॥ 
तुका म्हणे बापा आहो विश्वंभरा । आता कृपा करा ऐसी काही ॥५॥ 


न सरे लुटिता मागेबहुता जनी । जुनाट हे खाणी उघडिली ॥१॥ 
सीद्ध महामुनि साधक संपन्न | तिही हे जतन केले होते ॥ध्रु॥ 
पायाळाच्या गुणे पडिले ठाउके । जगा पुंडलिके दाखविले ॥२॥ 
तुका म्हणे येथे होतो मी दुबळे । आले या कपाळे थोडे बहु ॥३॥ 


भगवे तरी श्वान सहज वेष त्याचा । तेथे अनुभवाचा काय पंथ ॥१॥ 
वाढवुनी चटा फिरे दाही दिशा । तरी जंबुवेषा सहज स्थिति ॥ध्रु॥ 
कोरोनिया भूमी करिती मधी वास । तरी उंदरास काय वाणी ॥२॥ 
तुका म्हणे ऐसे कासया करावे । देहासी दंडावे वाउगेची ॥३॥ 


धन्य दिवसआजी डोळिया लाधला । आनंद देखिला धणीवरी ॥१॥ 
धन्य जाले मुख निवाली रसना । नाम नारायणा घोंष करू ॥ध्रु॥ 
धन्य हे मस्तक सर्वांग शोभले । संताची पाउले लागताती ॥२॥ 
धन्यआजी पंथे चालती पाउले । टाळिया शोभले धन्य कर ॥३॥ 
धन्य तुका म्हणे आम्हासी फावले । पावलो पाउले विठोबाची ॥४॥ 


बरवी हे वेळ सांपडली संधि । साह्य जाली बुध्दी संचितासी ॥१॥ 
येणे पंथे माझी चालिली पाउले । दरुषण जाले संता पायी ॥ध्रु॥ 
त्रासीले दरिद्रे दोषा जाला खंड । त्याची काळे पिंड पुनीत जाला ॥२॥ 
तुका म्हणे जाला अवघा व्यापार । आली वेरझार फळासी हे ॥३॥ 


आपणा लागे काम वाण्याघरी गुळ । त्याचे याति कुळ काय कीजे ॥१॥ 
उकरड्यावरी वाढली तुळसी । टाकावी ते कैसी ठाया गुणे ॥ध्रु॥ 

गाईचा जो भक्ष अमंगळ खाय । तीचे दूध काय सेवू नये ॥२॥ 

तुका म्हणे काय सलपटासी काज । फणसांतील बीज काढुनि घ्यावे ॥३॥ 


जयासी नावडे वैष्णवाचा संग । जाणावा तो मांग जन्मांतरी ॥१॥ 
अपवित्र वाचा जातीचा अधम । आचरण धर्म नाही जया ॥ध्रु॥ 


मंजुळ वदनी बचनागाची काडी । शेवटी विघडी जीवप्राणा॥२॥ 
तुका म्हणे ज्याचा पिता नाही शुद्ध । तयासी गोविंद अंतरला ॥३॥ 


वांझेने दाविले गऱ्हवार लक्षणे । चीरगुटे घालून वाथयाला ॥१॥ 
तेवी शब्दज्ञानी करिती चावटी । ज्ञान पोटासाटी विकुनिया ॥ध्रु॥ 
बोलाचि च कढी बोलाचाची भात । जेवुनिया तृप्त कोण जाला ॥२॥ 
कागदी लिहिता नामाची साकर । चाटिता मधुर गोडी नेदी ॥३॥ 
तुका म्हणे जळो जळो ते महंती । नाही लाज चित्तीआठवण ॥४॥ 


तुझिया पाळणा ओढे माझे मन । गेलो विसरोन देहभाव ॥१॥ 
लागला पालट फेडणे उसणे । येणेची प्रमाणे पांडुरंगा ॥२॥ 
तुका म्हणे माझा जीव जैसा ओढे । तैसाची तिकडे पाहिजेल ॥३॥ 


मी दास तयांचा जया चाड नाही । सुखदुःख दोही विरहित ॥१॥ 
राहिलासे उभा भीवरेच्या तीरी । कट दोही करी धरोनिया ॥ध्रु॥ 

नवल काय तरी पाचारिता पावे । न स्मरत धावे भक्तकाजा ॥२॥ 

सर्व भार माझा त्यासी आहे चिंता । तोची माझा दाता स्वहिताचा ॥३॥ 
तुका म्हणे त्यासी गाईन मी गीती। आणिक ते चित्तीन धरी काही ॥४॥ 


जुंझायाच्या गोष्टी ऐकताची सुख । करिता हे दुःख थोर आहे ॥१॥ 
तैसी हरीभक्ति सुळावरील पोळी । निवडे तो बळी विरळा शूर ॥ध्रु॥ 
पिंड पोसीलिया विषयांचा पाइक । वैकुंठनायक कैंचा तेथे॥२॥ 
तुका म्हणे व्हावे देहासी उदार । रकुमादेवीवर जोडावया ॥३॥ 


पाषाण प्रतिमा सोन्याच्या पादुका | हे हो हातीएका समर्थाचे ॥१॥ 
अनामिका हातीसमर्थाचा सीक्का | न मानिता लोका येइल कळो ॥२॥ 
तुका म्हणे येथे दुराग्रह खोटा । आपुल्या अदृष्टा शरण जावे ॥३॥ 


बहु या प्रपंचे भोगविल्या खाणी । टाकोनिया मनी ठेविला सीण ॥१॥ 
आता पायांपाशी लपवावे देवा । नको पाहू सेवा भक्ती माझी ॥ध्रु॥ 
बहु भय वाटे एकाच्या बोभाटे । आली घायवटे फिरोनिया ॥२॥ 
तुका म्हणे सीगे भरू आले माप । वियोग संताप जाला तुझा ॥३॥ 


धरुनिया मनी बोलिलो संकल्प । होसी तरी बाप सिध्दी पाव ॥१॥ 
उत्कंठा हे आजी जाली माझे पोटी । मोकळिली गोष्टी टाळाटाळ ॥ध्रु॥ 
माझा मज असे ठाउका निर्धार | उपाधि उत्तर न साहे पैं ॥२॥ 

तुका म्हणे जरी दिली आठवण । तरी अभिमान धरी याचा ॥३॥ 


आजीवरी होतो संसाराचे हाती। आता ऐसे चित्तीउपजले ॥१॥ 
तुला शरणागत व्हावे नारायणा । अंगीकारा दिना आपुलिया ॥ध्रु॥ 
विसरलो काम याजसाठी धंदा । सकळ गोविंदा माझे तुझे ॥२॥ 
तुका म्हणे विज्ञापना परिसावी । आवडी हे जीवी जाली तैसी ॥३॥ 


धन्यधन्य ज्यास पंढरीसी वास | धन्य ते जन्मास प्राणी आले ॥१॥ 
बहु खाणीमध्ये होत कोणी एक । त्रिगुण कीटक पक्षिराज ॥ध्रु॥ 
उत्तम चांडाळ नर नारी बाळ । अवघेची सकळ चतुर्भुज ॥२॥ 
अवघा विठ्ठल तेथेदुजा नाही । भरला अंतर्बाहि सदोदीत ॥३॥ 
तुका म्हणे येथे होउनी राहेन । सांडोवापाषाण पंढरीचा ॥४॥ 


असंत लक्षण भूताचा मत्सर । मनास निष्ठुर अतिवादी॥१॥ 
अंतरीचा रंग उमटे बाहेरी । वोळखियापरी आपेआप।॥।ध्रु॥ 

संत ते समय वोळखती वेळ । चतुष्ट निर्मळचित्त सदा ॥२॥ 
तुका म्हणे हित उचित अनुचित । मज लागे नित आचरावे ॥३॥ 


विठ्ठलावाचोनि ब्रह्म जे बोलती । वचन ते संती मानू नये ॥१॥ 
विठ्ठलावाचुनी जेजे उपासना । अवघाची जाणा संभ्रमु तो ॥ध्रु॥ 
विठ्ठलावाचुनी सांगतील गोष्टी । वाया ते हिंपुटी होत जाणा ॥२॥ 
विठ्ठलांवाचुनी जे काही जाणती । तितुल्या वित्पत्ति वाउगीया ॥३॥ 
तुका म्हणे एक विठ्ठलची खरा । येर तो पसारा वाउगाची ॥४॥ 


सर्व काळ डोळा बैसो नारायण | नयो अभिमान आड मध्ये ॥१॥ 
धाड पडो तुझ्या थोरपणावरी । वाचे नरहरी उच्चारीना ॥ध्रु॥ 
जळो अंतरीचे सर्व जाणपण | विवादवचन अहंतेचे ॥२॥ 

सकळा चरणी गळित माझा जीव । तुका म्हणे भाव एकविध ॥३॥ 


मधुरा उत्तरासवे नाही चाड । अंतरंगी वाड भाव असो ॥१॥ 
प्राणावेगळा न करी नारायण | मग नसो ज्ञान मूर्ख बरा॥ध्रु॥ 
जननिंदा होय तो बरा विचार । थोरवीचा भार कामा नये॥२॥ 
तुका म्हणे चित्तीभाव निष्टावंत | दया क्षमा शांत सर्वा भूती॥३॥ 


झाडा वरपोनि खाउनिया पाला । आठवी विठ्ठला वेळोवेळा ॥१॥ 
वल्कले नेसुनि ठुंगा गुंडाळुनी । सांडी देहभान जवळुनी ॥ध्रु॥ 
लोकमान वमनासमान मानणे | एकातीराहणे विठोसाटी ॥२॥ 
सहसांकरू नये प्रपंची सौजन्य । सेवा वे अरण्य एकातवास ॥३॥ 
ऐसाहा निर्धार करी जो मनाचा । तुका म्हणे त्याचा पांग फिटे ॥४॥ 


भक्तिभावे करी बैसोनि निश्चित । नको गोवूचित्त प्रपंचासी ॥१॥ 

एका दृढ करी पंढरीचा राव । मग तुज उपाव पुढिल सुचे ॥ध्रु॥ 

नको करू काही देवतापूजन । जप तप ध्यान ते ही नको ॥२॥ 
मानिसील झणी आपलिक काही । येरझार पाही न चुके कदा ॥३॥ 
ऐसे जन्म किती पावलासी देही । अझूनि का नाही कळली सोय ॥४॥ 
सोय घरी आता होय पां सावध । अनुभव आनंद आहे कैसा ॥५॥ 
सहज कैसे आहे तेथीचे ते गुज । अनुभवे निज पाहे तुकी ॥६॥ 

तुका म्हणे आता होई तू सावध । तोडी भवबंध एका जन्मे ॥७॥ 


दोराच्या आधारे पर्वत चढला । पाउलासाटी केला अपघात ॥१॥ 
अषोत्तरदशें व्याधि ज्या वैद्ये दवडुनी । तो वैद्य मारुनी उत्तीर्ण जाला ॥ध्रु॥ 
नव मास माया वाइले उदरी । ते माता चौबारी नग्न केली ॥२॥ 

गायत्रीचे क्षीर पिळुनी घेऊनी । उपवासी बांधोनी ताडन करी ॥३॥ 

तुका म्हणे दासा निंदी त्याचे तोंड । पहाता नरककुंड पूर्वजांसी ॥४॥ 


न कळे ब्रह्मज्ञान आचार विचार । लटिका वेव्हार करीतसे ॥१॥ 
विश्वामित्री पोटी तयाचा अवतार । नाव महाखर चांडाळाचे ॥ध्रु॥ 
द्रव्यइच्छेसाटी करीतसे कथा । काय त्या पापिष्ठा न मिळे खाया ॥२॥ 
पोट पोसावया तोडे बडबडी । नाही धडफुडी एक गोष्टी ॥३॥ 

तुका म्हणे तया काय व्याली रांड । येउनिया भंड जनामध्ये ॥४॥ 


नित्य उठोनिया खायाची चिंता । आपुल्या तू हिता नाठवीसी ॥१॥ 
जननीचे पोटी उपजलासी जेव्हा । चिंता तुझी तेव्हा केली तेणे ॥ध्रु॥ 
चातका लागूनि मेघ नित्य वर्षे । तो तुज उदास करील केवी ॥२॥ 
पक्षी वनचरे आहेत भूमीवरी । तया लागी हरी उपेक्षीना ॥३॥ 

तुका म्हणे भाव धरुन राहे चित्ती। तरी तो श्रीपति उपेक्षीना ॥४॥ 


जेजे आळी केली तेते गेली वाया | उरला पंढरीराया श्रम माझा ॥१॥ 
काय समाधान केले कोण वेळे । कोणे माझे लळे पाळियेले ॥ध्रु॥ 
अभ्यास तो नाही स्वप्नी ही दुश्चिता । प्रत्यक्ष कैचाची तो ॥२॥ 
आता पुढे लाज वाटे पांडुरंगा | भक्त ऐसे जगामाजी जाले ॥३॥ 
तुका म्हणे आता नाही भरवसां। मोकलिसी ऐसावाटतोसी ॥४॥ 


पूवाअहुनी बहु भक्त सांभाळिले । नाही अव्हेरिले दास कोणी ॥१॥ 
जेजे शरण आले तेते आपंगिले । पवाडे विठ्ठले ऐसे तुझे ॥ध्रु॥ 
मिरवे चरणी ऐसीये गोष्टीचे । भक्तसांभाळाचे ब्रीद ऐसे ॥२॥ 

तुका म्हणे आम्हा साटी येणे रूपा | माझ्या मायबापा पांडुरंगा ॥३॥ 


दर्दुराचे पिलुं म्हणे रामराम । नाही उदक उष्ण होऊ दिले ॥१॥ 
कढेमाजी बाळ करी तळमळ । गोविंद गोपाळ पावे वेगी ॥ध्रु॥ 

आज्ञा तये काळी केली पावकासी । झणी पिलीयासी तापवीसी ॥२॥ 
तुका म्हणे तुझे ऐसे हे पवाडे । वर्णिता निवाडे सुख वाटे ॥३॥ 


करुणा बहुत तुझिया अंतरा | मज विश्वंभरा कळो आले ॥१॥ 
पक्षीयासी तुझे नाम जे ठेविले । तये उद्धरिले गणिकेसी॥ध्रु॥ 
कुंटिणी ते दोष बहु आचरली । नाम घेता आली करुणा तुज ॥२॥ 
हृदय कोमळ तुझे नारायणा । ऐसे बहुता जनां तारियेले ॥३॥ 
तुका म्हणे सीमा नाही तुझे दये । कोमळ हृदय पांडुरंगा ॥४॥ 


आजामेळा अंत मरणासी आला । तोवरी स्मरला नाही तुज ॥१॥ 
प्राण जातेवेळे म्हणे नारायण | त्यासाटी विमान पाठविले ॥ध्रु॥ 
बहुत कृपाळु होसी जगन्नाथा । त्रैलोक्यसमर्था सोइरिया ॥२॥ 
तुका म्हणे भक्तकाज तू कैवारी । तुज साही चारी वर्णिताती ॥३॥ 


धर्म रक्षावया अवतार घेशी । आपुल्या पाळिसी भक्तजना ॥१॥ 
अंबक्रषीसाटी जन्म सोसीयेले । दुष्ट निर्दाळिले किती एक ॥ध्रु॥ 
धन्य तुज कृपासिंधु म्हणतील । आपुला तू बोल साच करी ॥२॥ 
तुका म्हणे तुज वर्णिती पुराणे । होय नारायणे दयासिंधु ॥३॥ 


येउनी जाउनी पाहे तुजकडे । पडिल्या सांकडे नारायणा ॥१॥ 
आणिक कोणाचा मज नाही आधार । तुजवरी भार जीवे भावे ॥ध्रु॥ 
निष्ठर अथवा होई तू कृपाळ । तुज सर्वकाळ विसरे ना ॥२॥ 

आपुले वचन राहावे सांभाळून । तुम्हा आम्हा जाण पडिपाडु ॥३॥ 
ज्याच्या वचनासी अंतर पडेल । बोल तो होईल तयाकडे ॥४॥ 
तुम्हा आम्हा तैसे नाही म्हणे तुका । होशील तू सखा जीवलगा ॥५॥ 


आइक नारायणा वचन माझे खरे | सांगतो निधरि तुजपासी ॥१॥ 
नाही भाव मज पडिली लोककाज । राहिले से काज तुझे पायी ॥२॥ 
जरी तुज काही करणे उचित । तारी तू पतित तुका म्हणे ॥३॥ 


अनाथ परदेशी हीन दीन भोळे । उगलेची लोळे तुझे रंगी ॥१॥ 
आपुले म्हणावे मज नुपेक्षावे । प्रेमसुख द्यावे मायबापा ॥ध्रु॥ 
कासवीचे परि दृष्टी पाहे मज । विज्ञानी उमज दावुनिया ॥२॥ 

तुका म्हणे तुझा जालो शरणागत । काया वाचाचित्त दुजे नाही ॥३॥ 


पावलो पंढरी वैकुंठभवन । धन्यआजी दिन सोनियाचा॥१॥ 
पावलो पंढरी आनंदगजरे । वाजतील तुरे शंख भेरी ॥ध्रु॥ 
पावलो पंढरी क्षेम आलिंगनी । संत या सज्जनी निवविले ॥२॥ 
पावलो पंढरी पार नाही सुखा । भेटला हा सखा मायबाप ॥३॥ 
पावलो पंढरी येरझार खुंटली । माउली वोळली प्रेमपान्हा ॥४॥ 
पावलो पंढरी आपुले माहेर । नाही संवसार तुका म्हणे ॥५॥ 


अभयदान मज देई गा उदारा । कृपेच्या सांगरा पांडुरंगा ॥१॥ 
देहभाव तुझ्या ठेवियेला पायी । आणिक मी काही नेणे दुजे ॥ध्रु॥ 
सेवा भक्ति भाव नेणे मी पतित । आता माझे हित तुझ्या पायी ॥२॥ 


अवघा निरोपिला तुज देहभाव । आता मज पाव पांडुरंगा ॥३॥ 
तुका म्हणे तुजे नाम दिनानाथ । ते मज उचित करी आता ॥४॥ 


लागो तुझी सोय ऐसे कोणी करी । माझे विठाबाई जननिये ॥१॥ 
पतितपावन म्हणविसी जरी । आवरण करी तरी माझे ॥ध्रु॥ 

नाही तरी ब्रीद टाकी सोडूनिया । न धरिसी माया जरी माझी ॥२॥ 
बोलिला तो बोल करावा साचार । तरी लोक बरे म्हणतील ॥३॥ 
करावा संसार लोक लाजे भेणे । वचनासी उणे येऊ नेदी ॥४॥ 
तुम्हा आम्हा तैसे नाही म्हणे तुका । होशील तू सखा जीवलग ॥५॥ 


तू आम्हा सोयरा सज्जन सांगाति । तुजलागी प्रीती चालो सदा ॥१॥ 
तू माझा जिव्हाळा जीवाचा जिवलग । होसी अंतरंग अंतरीचा ॥ध्रु॥ 
गण गोत मित्र तू माझे जीवन । अनन्यशरण तुझ्या पायी ॥२॥ 

तुका म्हणे सर्वगुणे तुझा दास । आवडे अभ्यास सदा तुझा ॥३॥ 


आवडेल तैसे तुज आळवीन । वाटे समाधान जीवातैसे ॥१॥ 

नाही येथे काही लौकिकाची चाड । तुजविन गोड देवराया ॥ध्रु॥ 
पुरवी मनोरथ अंतरीचे आर्त । धायेवरी गीत गाई तुझे ॥२॥ 

तुका म्हणे ले की आळवी माहेरा | गाऊ या संसारा तुज तैसे ॥३॥ 


माझे मुख नामी रंगो सर्वकाळ । गोविंद गोपाळ राम कृष्ण ॥१॥ 
अबद्ध चांगले गाऊ भलतैसे । कळले हे जैसे मायबापा॥२॥ 
तुका म्हणे मज न लगे वाकडे । मी तुझे बोबडे बाळ तान्हे ॥३॥ 


यालागी आवडी म्हणा राम कृष्ण । जोडा नारायण सर्वकाळ ॥१॥ 
सोपे हे साधन लाभ येतो घरा । वाचेसी उच्चारा राम हरी ॥ध्रु॥ 
न लगती कष्ट न लगे सायास । करावा अभ्यास विठ्ठलाचा ॥२॥ 
न लगे तप तीर्थ करणे महादान | केल्या एक मन जोडे हरी ॥३॥ 
तुका म्हणे काही न वेचिता धन । जोडे नारायण नामासाटी ॥४॥ 


झाकुनिया नेत्र काय जपतोसी । जंव नाही मानसी प्रेमभाव ॥१॥ 
रामनाम म्हणा उघड मंत्र जाणा । चुकती यातना गर्भवास ॥ध्रु॥ 


मंत्र यंत्र संध्या करिसी जडीबुटी । तेणे भूतसृष्टी पावसील ॥२॥ 
तुका म्हणे ऐक सुंदर मंत्र एक । भवसिंधुतारक रामनाम ॥३॥ 


पापिया चांडाळा हरीकथा नावडे । विषयालागी आवडे गाणे त्याला ॥१॥ 
ब्राम्हणा दक्षणा देता रडे रुका । विषयालागी फुका लुटीतसे ॥ध्रु॥ 
वीतभरि लंगोटी नेदी अतीताला । खीरम्या देतो शाला भोरप्यासी ॥२॥ 
तुका म्हणे त्याच्या थुंका तोंडावरी । जातो यमपुरी भोगावया ॥३॥ 


क्षुधारथी अन्ने दुष्काळे पीडिले । मिष्टान्न देखिले तेणे जैसे ॥१॥ 
तैसे तुझे पायी लांचावले मन । झुरे माझा प्राण भेटावया ॥ध्रु॥ 
मांजरे देखिला लोणियांचा गोळा । लावुनिया डोळा बैसले से ॥२॥ 
तुका म्हणे आता झडी घालूं पाहे । पांडुरंगे माये तुझे पायी ॥३॥ 


स्वामीसी संकट पडे जे गोष्टीचे । काय त्या प्रेमाचे सुख मज ॥१॥ 
दुःखवीनाचित्त तुझे नारायणा । काही च मागेना तुजपासी ॥ध्रु॥ 
रिध्दि सिद्धी मोक्ष संपत्ती विलास । सोडियेली आस याची जीवे ॥२॥ 
तुका म्हणे एके वेळे देई भेटी । वोरसोनि पोटी आलिंगावे ॥३॥ 


देव तिही बळे धरिला सायासे । करुनीया नास उपाधीचा ॥१॥ 
पर्वपक्षी धातु धिःकारिले जन । स्वये जनार्दन तेची जाले ॥२॥ 
तुका म्हणे यासी न चले तातडी । अनुभवे गोडी येइल कळो ॥३॥ 


भेटी वाचोनिया दुजे नाही चित्ती। येणे काकुलती याजसाटी ॥१॥ 
भेटोनिया बोले आवडीचे गुज । आनंदाच्या भोजे जेवू संगे ॥ध्रु॥ 
मायलेकरासी नाही दुजी परि । जेऊ बरोबरी बैसोनिया ॥२॥ 
तुका म्हणे ऐसे अंतरीचे आर्त । यावे जी त्वरीत नारायणा ॥३॥ 


आविसाचे आसे गळ गिळी मासां। फुटोनिया घसांमरण पावे ॥१॥ 
मरणाचे वेळे करी तळमळ । आठवी कृपाळ तये वेळी ॥२॥ 
अंतकाळी ज्याच्या नाम आले मुखा । तुका म्हणे सुखा पार नाही ॥३॥ 


जायाचे शरीर जाईल क्षणात । का हा गोपिनाथ पावेची ना ॥१॥ 


कृपेचे सांगर तुम्ही संत सारे । निरोप हा फार सागा देवा ॥ध्रु॥ 
अनाथ अज्ञान कोणी नाही त्यासी । पायापे विठ्ठला ठेवी मज ॥२॥ 
तुका म्हणे ऐसे करावे निर्वाण । मग तो रक्षण करिल माझे ॥३॥ 


त्रासला हा जीव संसारीच्या सुखा । तुजविन सखा नाही कोणी ॥१॥ 
ऐसे माझे मनी वाटे नारायणा । घालावी चरणावरी मिठी ॥ध्रु॥ 

कइं ते सुंदर देखोनि रूपडे । आवडीच्या कोडे आळंगीन ॥२॥ 

नाही पूर्व पुण्य मज पापरासी । म्हणोनि पाया सी अंतरलो ॥३॥ 
अलभ्य लाभ कैंचा संचितावेगळा । विनवी गोपाळा दास तुका ॥४॥ 


मोलाचे आयुष्य वेचुनिया जाय । पूर्वपुण्ये होय लाभ याचा ॥१॥ 
अनंतजन्मींचे शेवट पाहता । नर देह हाता आला तुझ्या ॥ध्रु॥ 
कराल ते जोडी येईल कार्यासी । ध्यावे विठ्ठलासी सुखालागी ॥२॥ 
सांचलिया धन होईल ठेवणे | तैसा नारायण जोडी करा ॥३॥ 

करा हरीभक्ती परलोकी ये कामा । सोडवील यमापासोनिया ॥४॥ 
तुका म्हणे करा आयुष्याचे मोल । नका वेचूं बोल नामेविन ॥५॥ 


काय सुख आहे वाउगे बोलता । ध्याता पंढरीनाथा कष्ट नाही ॥१॥ 
सर्वकाळ वाचे उच्चारिता हरी । तया सुखा सरि पाड नाही ॥ध्रु॥ 
रामकृष्णरंगी रसना रंगली । अमृताची उकळी नाम तुझे ॥२॥ 

तुका म्हणे धन्य तयाचे वदन । जया नारायण ध्यानी मनी ॥३॥ 


कीर्तनाच्या सुखे सुखी होय देव । पंढरीचा राव संगी आहे ॥१॥ 

भक्त जाय सदा हरी कीर्ती गात । नित्यसेवे अनंत हिंडतसे ॥ध्रु॥ 
त्रैलोक्य भ्रमण फिरत नारद । त्यासंगेगोविंद फिरतसे ॥२॥ 

नारद मंजुळ सुस्वरे गीत गाये । मार्गी चालताहे संगे हरी ॥३॥ 

तुका म्हणे त्याला गोडी कीर्तनाची । नाही आणिकाची प्रीती ऐसी ॥४॥ 


बाळेविन माय क्षणभरि न राहे । न देखता होये कासाविस ॥१॥ 
आणिक उदंड बुझाविती जरी । छंद त्या अंतरी माउलीचा ॥ध्रु॥ 
नावडती तया बोल आणिकाचे । देखोनिया नाचे माय दृष्टी ॥२॥ 
तुका म्हणे माझी विठ्ठल माउली । आणिकाचे बोली चाड नाही ॥३॥ 


हरीचिया भक्ता नाही भयचिंता । दुःख निवारिता नारायण ॥१॥ 
न लगे वाहणे संसार उद्वेग । जडो नेदी पांग देवराया ॥ध्रु॥ 

असो द्यावा धीर सदा समाधान । आहे नारायण जवळीच ॥२॥ 
तुका म्हणे माझा सखा पांडुरंग । व्यापियेले जग तेणे एके ॥३॥ 


दसरा दिवाळी तोची आम्हा सन । सखे संतजन भेटतील ॥१॥ 
आमुप जोडल्या सुखाचिया राशी । पार या भाग्यासी न दिसे आता ॥ध्रु॥ 


धन्य दिवस आजी जाला सोनियाचा | पिकली हे वाचा रामनामे ॥२॥ 
आमुप जोडल्या सुखाचिया राशी । पार या भाग्यासी न दिसे आता ॥ध्रु॥ 


तुका म्हणे काय होऊ उतराई । जीव ठेऊ पायी संताचिये ॥३॥ 
आमुप जोडल्या सुखाचिया राशी । पार या भाग्यासी न दिसे आता ॥ध्रु॥ 


खिस्तीचा उदीम ब्राह्मण कलयुगी । महारवाडी मांगी हिंडतसे ॥१॥ 
वेवसाव करिता पर्वत मांगासी । ते पैं विटाळासी न मनिती ॥ध्रु॥ 
मांगिणीशी नित्य करीतसे लेखा । तोंडावरी थुंका पडतसे ॥२॥ 
आशा माया रांडा नाव हे कागदी । आठवीना कधी नारायण ॥३॥ 
तुका म्हणे देह जाले पराधीन । पांडुरंगाविन गती नाही ॥४॥ 


जगी ब्रह्मक्रिया ख्रिस्तीचा व्यापार । हिंडे घरोघर चांडाळाचे ॥१॥ 
आंतेजा खिचडी घेताती मागून । गाळिप्रधानि मायबहिणी ॥ध्रु॥ 
उत्तमकुळी जन्म क्रिया अमंगळ । बुडविले कुळ उभयता ॥२॥ 
तुका म्हणे ऐसी कलयुगाची चाली । स्वार्थे बुडविली आचरणे ॥३॥ 


हाची माझा नेम धरिला हो धंदा । यावरी गोविंदा भेटी द्यावी ॥१॥ 
हाची माझा ध्यास सदा सर्वकाळ । न्यावयासी मूळ येसी कधी ॥ध्रु॥ 
डोळियाची भूक पहाता श्रीमुख । आलिंगणे सुख निवती भुजा ॥२॥ 
बहुचित्त ओढे तयाचिये सोई । पुरला हाकाही नवस नेणे ॥३॥ 
बहुबहु काळ जालो कासावीस । वाहिले बहुवस कळेवर ॥४॥ 

तुका म्हणे आता पाडावे हे ओझे । पांडुरंगा माझे इयावरी ॥५॥ 


जेणे माझे हित होइल तो उपाव । करिसील भाव जाणोनिया ॥१॥ 
मज नाही सुख दुःख तया खंती । भावना हे चित्तीनाना छंदे ॥ध्रु॥ 
तोडी हे संबंध तोडी आशापाश । मज हो सायास न करिता ॥२॥ 
तुका म्हणे मी तो राहिलो निश्चिंत । कवळोनि एकातसुख तुझे ॥३॥ 


शिखा सूत्र तुझा गुंतला जमान । तववरी तू जाण श्रुतीदास ॥१॥ 
त्याची तुज काही चुकताची नीत । होसील पतित नरकवासी ॥ध्रु॥ 
बहु जालासी चतुर शाहणा । शुद्ध आचरणा चुको नको ॥२॥ 
शिखा सूत्र याचा तोडी तू संबंध । मग तुज बाध नाही नाही ॥३॥ 
तुका म्हणे तरीर्‌ वत्तुनीनिराळा । उमटती कळा ब्रह्मीचीया ॥४॥ 


पतिव्रता ऐसी जगामध्ये मात । भोगी पांच सात अंधारी ते ॥१॥ 
भ्रतारासी लेखी श्वानाचे समान । परपुरुषीं जाण संभ्रम तो ॥२॥ 
तुका म्हणे तिच्या दोषा नाही पार । भोगील अघोर कुंभपाक ॥३॥ 


सिंदळीसी नाही पोराची पैं आस । सांटविल्याबीजास काय करी ॥१॥ 
अथवा सेतीबीज पेरिले भाजोन । सारा देइल कोण काका त्याचा ॥२॥ 
तुका म्हणे नाही खायाची ते चाड । तरी का लिगाड करुनी घेतोस ॥३॥ 


चाले हे शरीर कोणाचिये सत्ते । कोण बोलविते हरिविन ॥१॥ 
देखवी ऐकवी एक नारायण । तयाचे भजन चुको नको ॥ध्रु॥ 


मानसाची देव चालवी अहंता । मीची एक कर्ता म्हणो नये ॥२॥ 
देखवी ऐकवी एक नारायण । तयाचे भजन चुको नको ॥ध्रु॥ 


वृक्षाची ही पान हाले त्याची सत्ता । राहिली अहंता मग कोठे ॥३॥ 
देखवी ऐकवी एक नारायण । तयाचे भजन चुको नको ॥ध्रु॥ 


तुका म्हणे विठो भरला सबाह्य । तया उणे काय आहे चराचरी ॥४॥ 
देखवी ऐकवी एक नारायण । तयाचे भजन चुको नको ॥ध्रु॥ 


मायारूपे ऐसे मोहिले से जन । भोगिती पतन नामाकर्मे ॥१॥ 
काय याची प्रीती करिता आदर । दुराविता दूर तेची भले ॥ध्रु॥ 
नाना छंद अंगी बैसती विकार । छळियेले फार तपोनिधि ॥२॥ 


तुका म्हणे ऐसे सीकवितो तुज । आता धरी लाज मना पुढे ॥३॥ 


जेजे काही मज होईल वासना । तेते नारायणा व्हावे तुम्ही ॥१॥ 
काय भाव एक निवडू निराळा । जाणसी तू कळा अंतरीची ॥ध्रु॥ 
तुजविन मज कोण आहे सखा । जे सांगा आणिका जीवभाव ॥२॥ 
अवघे पिशुन जाले असे जन । आपपर कोण नाठवे हे ॥३॥ 

तुका म्हणे तूची जीवाचे जीवन । माझे समाधान तुझे हाती॥४॥ 


कैसी करू आता सांग तुझी सेवा । शब्दज्ञाने देवा नाश केला ॥१॥ 
आता तुझे वर्म न कळे अनंता | तुज न संगता बुडू पाहे ॥ध्रु॥ 

संध्या स्नान केली आचाराची नासी । काय तयापासी म्हणती एक ॥२॥ 
बुडविली भक्ति म्हणीते पाषाण | पिंडाचे पाळण स्थापुनिया ॥३॥ 

न करावी कथा म्हणती एकादशी। भजनाची नासी मांडियेली ॥४॥ 

न जावे देउळा म्हणती देवघरी । बुडविले या परी तुका म्हणे ॥५॥ 


नमोनमो तुज माझे हे कारण | काय जाले उणे करिता स्नान ॥१॥ 
संताचा मारग चालतो झाडूनि । हो का लाभ हानि काही तरी ॥ध्रु॥ 
न करिसी तरी हेंचि कोडे मज । भक्ति गोड काज आणिक नाही ॥२॥ 
करी सेवा कथा नाचेन रंगणी । प्रेमसुखधणी पुरेल तो ॥३॥ 

महाद्वारी सुख वैष्णवाचे मेळी । वैकुंठ जवळी वसे तेथे॥४॥ 

तुका म्हणे नाही मुक्तिसवे चाड | हेची जन्म गोड घेता मज ॥५॥ 


होउनी संन्यासी भगवी लुगडी । वासना न सोडी विषयाची ॥१॥ 
निंदिती कदान्न इच्छीती देवान्न । पाहाताती मान आदराचा ॥२॥ 
तुका म्हणे ऐसे दांभिक भजन । तया जनार्दन भेटे केवी ॥३॥ 


लांबवुनी जटा नेसोनि कासोटा । अभिमान मोटा करिताती ॥१॥ 
सर्वागा करिती विभूतिलेपन । पाहाती मिष्टान्न भक्षावया ॥२॥ 
तुका म्हणे त्याचा नव्हे हा स्वधर्म | न कळता वर्म मिथ्यावाद ॥३॥ 


कान फाडूनिया मुद्रा ते घालिती । नाथ म्हणविती जगामाजी ॥१॥ 
घालोनिया फेरा मागती द्रव्यासी । परि शंकरासी नोळखती ॥२॥ 


पोट भरावया शिकती उपाय । तुका म्हणे जाय नर्क लोका ॥३॥ 


कौडीकौडीसाटी फोडिताती शिर । काढूनि रुधिर मलंग ते ॥१॥ 
पांघरती चर्म लोहाची सांकळी । मारिती आरोळी धैर्यबळे ॥२॥ 
तुका म्हणे त्यांचा नव्हेची स्वधर्म । न कळेची वर्म गोविंदाचे ॥३॥ 


दाढी डोई मुंडी मुंडुनीया सर्व । पांघुरति बरवे वस्त्र काळे ॥१॥ 
उफराटी काठी घेउनिया हाती। उपदेश देती सर्वत्रासी॥२॥ 
चाळवुनी रांडा देउनिया भेष । तुका म्हणे त्यास यम दंडी ॥३॥ 


होउनी जंगम विभूती लाविती । शंख वाजविती घरोघरी ॥१॥ 
शिवाचे निर्माल्य तीर्था न सेविती । घंटा वाजविती पोटासाठी ॥२॥ 
तुका म्हणे त्यासी नाही शिवभक्ति । व्यापार करिती संसाराचा ॥३॥ 


लावुनिया मुद्रा बांधोनिया कंठी । हिंडे पोटासाटी देशोदेशी ॥१॥ 
नेसोनि कोपीन शुभ्रवर्ण जाण । पहाती पक्वान्न क्षेत्रीचे ते ॥२॥ 
तुका म्हणे ऐसे मावेचे मइंद । त्यापाशी गोविंद नाही नाही ॥३॥ 


ऐसे नाना भेष घेऊनी हिंडती । पोटासाटी घेती प्रतिग्रह ॥१॥ 
परमार्थासी कोण त्यजी संवसार । सांगापां साचार नाव त्याचे ॥२॥ 
जन्मता संसार त्यजियेला शुके | तोचि निष्कळंक तुका म्हणे ॥३॥ 


स्त्रिया पुत्र कळत्र हे तव मायावंत । शेवटी चा अंत नाही कोणी ॥१॥ 
यमाचिये हातीबांधोनिया देती । भूषणे ही घेती काढूनिया ॥२॥ 
ऐसिया चोरांचा कैसा हा विश्वास । धरिली तुझी कास तुका म्हणे ॥३॥ 


न लगती मज शब्दब्रह्मज्ञान । तुझिया दर्शना वाचुनिया ॥१॥ 
म्हणउनी तुझे करितो चिंतन । नावडे वचन आणिकाचे ॥ध्रु॥ 
काय ते महत्वी करावी मान्यता | तुज न देखता पांडुरंगा ॥२॥ 
तुका म्हणे तुज दिधल्यावाचुनी । न राहे त्याहुनी होइन वेडा ॥३॥ 


तुझा म्हणोनिया दिसतो गा दीन । हाची अभिमान सरे तुझा ॥१॥ 


अज्ञान बाळका कोपली जननी । तयासी निर्वाणी कोण पावे ॥ध्रु॥ 
तैसा विठो तुजविन परदेशी । नको या दुःखासी गोऊ मज ॥२॥ 
तुका म्हणे मज सर्व तुझी आशा । अगा जगदीशा पांडुरंगा ॥३॥ 


जन्म मृत्यू फार जाले माझ्या जीवा । ऐक माझा धावा पांडुरंगा ॥१॥ 
सीणलो बहुत करिता येरझारा । रखुमाईच्या वरा पावे वेगी ॥२॥ 
तुका म्हणे तू गा पतितपावन । घेई माझा सीण जन्मांतर ॥३॥ 


आता माझ्या दुःखा कोण हो सांगाती । रखुमाईचा पति पावेची ना ॥१॥ 
कायविधा त्याने घातलीसे रेखा । सुटका या दुःखा न होयची ॥२॥ 
तुका म्हणे माझी विसरू नको चिंता । अगा पंढरीनाथा पाव वेगी ॥३॥ 


पंढरीसी जावे ऐसे माझे मनी । विठाई जननी भेटे केव्हा ॥१॥ 
न लगे त्याविन सुखाचा सोहळा | लागे मज ज्वाळा अग्निचिया ॥२॥ 
तुका म्हणे त्याचे पाहिलिया पाय । मग दुःख जाय सर्व माझे ॥३॥ 


तन मन धन दिले पंढरीराया । आता सांगावया उरले नाही ॥१॥ 
अर्थचाड चिंता नाही मनी आशा । तोडियेला फांसांउपाधीचा ॥२॥ 
तुका म्हणे एक विठोबाचे नाम । आहे जवळी दाम नाही रुका ॥३॥ 


आलिया संसारा उठा वेग करा । शरण जा उदारा पांडुरंगा ॥१॥ 

देह हे देवाचे धन कुबेराचे । तेथे मनुष्याचे काय आहे ॥ध्रु॥ 

देता देवविता नेता नेवविता । येथ याची सत्ता काय आहे ॥२॥ 
निमित्याचा धनी केला असे झणी । माझे माझे म्हणोनि व्यर्थ गेला ॥३॥ 
तुका म्हणे का रे नाशवंतासाटी | देवासवे आटी पाडितोसी ॥४॥ 


माय वनी धाल्या धाये । गर्भ आंवतणे न पाहें॥१॥ 
तैसे पूजिता वैष्णव । सुखे संतोषतो देव ॥ध्रु॥ 
पुत्राच्या विजये । पिता सुखाते जाये ॥२॥ 

तुका म्हणे अमृतसिद्धी । हरे क्षुधा आणि व्याधि ॥३॥ 


तुझे अंगभूत । आम्ही जाणतो समस्त ॥१॥ 


येरा वाटतसे जना । गुढारसे नारायणा ॥ध्रु॥ 
ठावाथारा मारा | परचिया संव चोरा ॥२॥ 
तुका म्हणे भेदा । करुनी करितो संवादा॥३॥ 


तुज दिला देह । आजूनि वागवितो भय ॥१॥ 
ऐसा विश्वासघातकी । घडली कळता हे चुकी ॥ध्रु॥ 
बोलतो जे तोडे । नाही अनुभविले लंडे ॥२॥ 
दंड लाहे केला । तुका म्हणे जी विठ्ठला ॥३॥ 


माते लेकरांत भिन्न । नाही उत्तरांचा सीन ॥१॥ 
धाडी धाडी वो भातुके । रंजविल्याचे कौतुके ॥ध्रु॥ 
करुनी नवल । याचे बोलिलो ते बोल ॥२॥ 

तुका म्हणे माते । पांडुरंगे कृपावंते॥३॥ 


जरी न भरे पोट । तरी सेवू दरकूट ॥१॥ 

परि न घलूं तुज भार । हाची आमुचा निर्धार ॥ध्रु॥ 
तुझे नाम अमोलिक नेणती हे ब्रह्मादिक ॥२॥ 
ऐसे नाम तुझे खरे । तुका म्हणे भासे पुरे ॥३॥ 


सर्वस्वाची साटी । तरीच देवासवे गाठी ॥१॥ 
नाही तरी जया तैसा । भोग भोगवील इच्छा ॥ध्रु॥ 
द्यावे ते चिं घ्यावे । म्हणउनि घ्यावे जीवे ॥२॥ 
तुका म्हणे उरी । मागेउगविता बरी ॥३॥ 


गाढव श्रृंगारिले कोडे । काही केल्या नव्हे घोडे॥१॥ 
त्याचे भुंकणे न राहे । स्वभावासी करील काये ॥ध्रु॥ 
श्वान शिबिके बैसविले । भुंकता न राहे उगले ॥२॥ 
तुका म्हणे स्वभावकर्म । काही केल्या न सुटे धर्म ॥३॥ 


सेंकी हे ना तेसे जाले । बोलणे तितुके वाया गेले ॥१॥ 
स्वये आपणची रिता । रडे पुढिलांच्या हिता ॥ध्रु॥ 
सुखसांगरी नेघे वस्ती । अंगी ज्ञानपणाची मस्ती ॥२॥ 


तुका म्हणे गाढव लेखा । जेथे भेटेल तेथेठोका ॥३॥ 


आवडे सकळा मिष्टान्न । रोग्या विषा त्यासमान ॥१॥ 
दर्पण नावडे तया एका । ठाव नाही ज्याच्या नाका ॥२॥ 
तुका म्हणे तैशा खळा । उपदेशाचा काटाळा ॥३॥ 


अखंड संत निंदी । ऐसी दुर्जनाची बुध्दी ॥१॥ 

काय म्हणावे तयासी । तो केवळ पापरासी ॥ध्रु॥ 

जो स्मरे रामराम । तयासी म्हणावे रिकामे ॥२॥ 

जो तीर्थव्रत करी । तयासी म्हणावे भिकारी ॥३॥ 
तुका म्हणे विंच्वाची नांगी । तैसा दुर्जन सर्वागी ॥४॥ 


या रे नाचो अवघेजण । भावे प्रेमे परिपूर्ण ॥१॥ 
गाऊ पंढरीचा राणा । क्षेम देउनी संतजना ॥ध्रु॥ 
सुख साधू सुखासाटी | नाम हरीनाम बोभाटी ॥२॥ 
प्रेमासाटी तो उदार | देता नाही सानाथोर ॥३॥ 
पापे पळाली बापुडी । काळ झाला देशधडी॥४॥ 
तुका म्हणे धन्य काळ ।आजी प्रेमाचा सुकाळ ॥४॥ 


उपजलो मनी । हे तो स्वामीची करणी ॥१॥ 

होइल प्रसादाचे दान । तरी हे कवुतक पाहेन ॥ध्रु॥ 

येइल अभय जरी । तरी हे आज्ञा वंदिन शिरी ॥२॥ 
भक्तिप्रयोजना । प्रयोजावे बंदिजना॥३॥ 

यश स्वामिचिये शिरी । दास्य करावे किंकरी ॥४॥ 

तुका म्हणे आळीकरा । त्यासी योजावे उत्तरा ॥५॥ 


माझे मन पाहे कसून । परिचित्त न ढळे तुजपासून॥१॥ 
कापुनि देइन शिर । पाहा कृपण की उदार ॥ध्रु॥ 
मजवरी घाली घण । परि मी न सोडी चरण ॥२॥ 

तुका म्हणे अंती| तुजवाचुनी नाही गती ॥३॥ 


भूमीवरी कोण ऐसा। गाजूं शके हरीच्या दासा॥१॥ 


सुखे नाचा हो कीर्तनी । जयजयकारे गर्जा वाणी ॥ध्रु॥ 
काळा सुटे पळ । जाती दुरिते सकळ ॥२॥ 
तुका म्हणे चित्ती। सांगू मानाची हे निति ॥३॥ 


जातीचा ब्राह्मण । न करिता संध्यास्नान ॥१॥ 

तो एक नांनवाचा ब्राह्मण । होय हीनाहुनी हीन ॥ध्रु॥ 
सांडुनीया शाळिग्राम । नित्य वेश्येचा समागम ॥२॥ 
नेघे संताचे जो तीर्थ । अखंड वेश्येचा जो आर्थ ॥३॥ 
तुका म्हणे ऐसे पापी । पाहू नका पुनरपि ॥४॥ 


जालो जीवासी उदार । त्यासी काय भीडभार ॥१॥ 
करीन आडक्या घोंगडे । उभे बाजारी उघडे ॥ध्रु॥ 
जोजो धरिली भीड । तोतो बहु केली चीड ॥२॥ 
तुका म्हणे मूळ । तुझे उच्चारीन कुळ ॥३॥ 


आम्हा हेची काम । वाचे गाऊ तुझे नाम ॥१॥ 
आयुष्य मोलाची हे घडी । धरू पायाची आवडी ॥ध्रु॥ 
अमृताची खाणी । याचे ठायी वेचूं वाणी ॥२॥ 
तुका म्हणे पांडुरंगा । माझ्या जिवाच्या जिवलगा ॥३॥ 


मिळे हरीदासांची दाटी । रीग न होय शेवटी ॥१॥ 
तेथेम्या काय करावे । माझे कोणे आइकावे ॥ध्रु॥ 

कैसे तुज लाजवावे | भक्त म्हणोनिया भावे ॥२॥ 
नाचता नये ताळी । मज वाजविता टाळी ॥३॥ 
अंतीमांडिती भुषणे भूषणे । शरीर माझे दैन्य वाणे ॥४॥ 
तुका म्हणे कमळापति । मज न द्यावे त्या हातीं॥५॥ 


जाणो नेणो काय । चित्ती धरू तुझे पाय ॥१॥ 
आता हेची वर्म । गाऊ धरुनिया प्रेम ॥ध्रु॥ 
कासया सांडू मांडू। भाव हृदयी च कोंडू ॥२॥ 
तुका म्हणे देवा । जन्मोजन्मीमागेसेवा ॥३॥ 


जाळे घातले सांगरी । बिंदु न राहे भीतरी ॥१॥ 

तैसे पापियाचे मन । तया नावडे कीर्तन ॥ध्रु॥ 

गाढव गंगेसी न्हाणिले । जाउनि उकरडयावरी लोळे ॥२॥ 
प्रीती पोसीले काउळे । जाउनि विष्ठेवरी लोळे ॥३॥ 

तुका म्हणे तैसी हरी । कीरव्या नावडे कस्तुरी ॥४॥ 


तरलो म्हणउनी धरिला ताठा । त्यासी चळ जाला फांटा ॥१॥ 
वाया विन तुटे दोड । मान सुख इच्छी मांड ॥ध्रु॥ 

ग्वाहीविन मात । स्थापी आपुली स्वतंत्र ॥२॥ 

तुका म्हणे ऐसी किती । नरका गेली अधोगती ॥३॥ 


कठीण नारळाचे अंग । बाहेरी भीतरी ते चांग ॥१॥ 

तैसा करी का विचार । शुद्ध कारण अंतर ॥ध्रु॥ 

वरी काटे फणसफळा । माजि अंतरी जिव्हाळा ॥२॥ 
ऊस बाहेरी कठीण काळा । माजी रसाचा जिव्हाळा ॥३॥ 
मिठे रुचविले अन्न । नये सतंत कारण ॥४॥ 


सकळतीर्थाहुनी । पंढरीनाथ मुकुटमणी ॥१॥ 
धन्यधन्य पंढरी । जे मोक्षाची अक्षय पुरी ॥ध्रु॥ 
विश्रांतीचा ठाव । तो हा माझा पंढरीराव ॥२॥ 
तुका म्हणे सांगतो स्पष्ट । दुजी पंढरी वैकुंठ ॥३॥ 


भाते भरुनी हरीनामाचे । वीर गर्जती विठ्ठलाचे॥१॥ 
अनंतनामाची आरोळी । एक एकाहुनी बळी ॥ध्रु॥ 

नाही आणिकाचा गुमान । ज्याचे अंकित त्यावाचून ॥२॥ 
रिध्दि सिद्धी ज्या कामारी। तुका म्हणे ज्याचे घरी ॥३॥ 


ज्याची जया आस । तयाजवळी त्या वास ॥१॥ 
येर जवळी ते दुरी । धेनु वत्स सांडी घरी ॥ध्रु॥ 
गोडी प्रियापाशी । सुख उपजे येरासी ॥२॥ 
तुका म्हणे बोल । घडे तयाठायी मोल॥३॥ 


बाळ माते निष्ठ्र होये । परि ते स्नेह करीत आहे॥१॥ 
तैसा तू गा पुरुषोत्तमा । घडी न विसंबसी आम्हा ॥ध्रु॥ 
नेणती भागली । कडे घेता अंग घाली ॥२॥ 

भूक साहे ताहान । त्याचे राखे समाधान ॥३॥ 
त्याच्या दुःखे धाये । आपला जीव देऊ पाहे॥४॥ 

नांवे घाली उडी । तुका म्हणे प्राण काढी ॥५॥ 


हे तो टाळाटाळी | परि भोवताहे कळी ॥१॥ 
बरे नव्हेल शेवटी । भय असो द्यावे पोटी ॥ध्रु॥ 
मुरगाळिला कान । समांडिले समाधान ॥२॥ 
धन्य म्हणे आता । येथे नुधवामाथा॥३॥ 
अबोलणा तुका । ऐसे काही लेखूं नका ॥४॥ 


किती लाजिरवाणा । मरे उपजोनि शाहाणा ॥१॥ 
एका घाई न करी तुटी । न निघें दवासोई भेटी ॥ध्रु॥ 
सोसूनि आबाळी । घायाळ ते ढुंग चोळी ॥२॥ 
सावध करी तुका । म्हणे निजले हो आइका ॥३॥ 


कुरुवंडी करीन काया । वरोनी पाया गोजिरिया ॥१॥ 
बैसले ते रूप डोळा । मन चाळा लागले ॥ध्रु॥ 

परते न सरवे दुरि । आवडी पुरी बैसली ॥२॥ 

तुका म्हणे विसावलो । येथे आलो धणीवरी ॥३॥ 


साधनाचे कष्ट मोटे | येथे वाटे थोर हे ॥१॥ 
मुखे गावे भावे गीत । सर्व हित बैसलिया ॥ध्रु॥ 
दासां नव्हे कर्म दान। तन मन निश्चळ ॥२॥ 
तुका म्हणे आत्मनिष्ट | भागे चेष्ट मनाची ॥३॥ 


घेता आणिकाचा जीव । तेव्हा कीव कराना ॥१॥ 
आपले ते वरदळ नेदा । हे गोविंदा कृपणता ॥ध्रु॥ 
सेवा तरी इच्छा सांग । चोरिले अंग साहेना ॥२॥ 
तुका म्हणे अरे धन्या । निसंतान्या विठोबा ॥३॥ 


आम्हा केले गुणवंत । ते उचित राखावे ॥१॥ 

तुम्हासी तो चाड नाही । आणिका काही सुखदुःखां ॥ध्रु॥ 
दासांचे ते देखो नये | उणे काय होइल ते ॥२॥ 

तुका म्हणे विश्वंभरा । दृष्टि करा सामोरी ॥३॥ 


अगत्य ज्या नरका जाणे | कीर्तनी तो वीट मानी॥१॥ 
नावडेसांजाला बाप । आले पाप वस्तीसी ॥ध्रु॥ 
नारायण नाही वाचे । ते यमाचे अंदण ॥२॥ 

तुका म्हणे अभक्तासी । माता दासी जग झोडी ॥३॥ 


आम्ही हरीचे हरीचे । सुर कळिकाळा यमाचे ॥१॥ 
नामघोष बाण साचे । भाले तुळसी मंजुरेचे ॥ध्रु॥ 

आम्ही हरीचे हरीचे दास । कलिकाळावरी घालूं कास ॥२॥ 
आम्ही हरीचे हरीचे दूत । पुढे पळती यमदूत ॥३॥ 

तुका म्हणे आम्हा वरी । सुदर्शन घरटी करी ॥४॥ 


देवाचिये पायी वेचो सर्व शक्ती । होतील विपत्ति ज्याज्या काही ॥१॥ 
न घेई माझी वाचा पुढे काही वाव । आणि दुजे भाव बोलायाचे ॥ध्रु॥ 
मनाचे वाटणी चित्ताचा विक्षेप । राहो हा अनुताप आहे तैसा ॥२॥ 
तुका म्हणे घेई विठ्ठलाचा छंद । आनंदाचा कंद विस्तारेल ॥३॥ 


पांडुरंगा आता ऐका हे विनंती । बहु माझे चित्तीभय वाटे ॥१॥ 

नाही आइकिले संताचिया मुखे । ते या मज लोके भडसाविले ॥ध्रु॥ 
विष्णुदासां गती नाही तरावया । म्हणती गेले वाया कष्टत ही ॥२॥ 
धिक्कारिती मज करिता कीर्तन । काय सांगो शीण ते काळिचा ॥३॥ 
तुका म्हणे मज वाटते उदास । काय करू यास पांडुरंगा ॥४॥ 


वेढा वेढा रे पंढरी । मोर्चे लावा भीमातिरी ॥१॥ 
चलाचला संत जन । करा देवासी भांडण ॥ध्रु॥ 
लुटालुटा पंढरपूर । धरा रखुमाईचा वर ॥२॥ 
तुका म्हणे चला । घाव निशानी घातला॥३॥ 


पहा ते पांडव अखंड वनवासी । परि त्या देवासी आठविती ॥१॥ 
प्रल्हादासी पिता करितो जाचणी । परि तो स्मरे मनी नारायण ॥ध्रु॥ 
सुदामा ब्राह्मण दरिद्रे पीडिला । नाही विसरला पांडुरंग ॥२॥ 

तुका म्हणे तुझा न पडावा विसर । दुःखाचे डोंगर जाले तरी ॥३॥ 


निजसेजेची अंतुरी । पादलिया कोण मारी ॥१॥ 

तैसा आम्हासी उबगता । तुका विनवितो संता ॥ध्रु॥ 
मूल मांडीवरी हागले । ते बा कोणे रे त्यागिले ॥२॥ 
दासी कामासी चुकली । ते बा कोणे रे विकली ॥३॥ 
पांडुरंगाचा तुका पापी । संतसाहे काळासी दापी ॥४॥ 


श्वानाचियापरी लोळे तुझ्या दारी । भुंको हरीहरी नाम तुझे ॥१॥ 
भुंकी उठी बैसे न वजाये वेगळा । लुडबुडी गोपाळा पायांपाशी ॥२॥ 
तुका म्हणे आम्हा वर्म आहे ठावे । मागेन ते द्यावे प्रेमसुख ॥३॥ 


सोड्रे धाइरे दिल्या घेतल्याचे । अंत हे काळीचे नाही कोणी ॥१॥ 

सख्या गोत्रबहिणी सुखाचे संगती । मोकलुनी देती अंतकाळी ॥ध्रु॥ 
आपुले शरीर आपुल्यासी पारिखे । परावी होतील नवल काई ॥२॥ 
तुका म्हणे आता सोड याची आस । धरी रे या कास पांडुरंगा ॥३॥ 


जन्ममरणाची कायसी चिंता । तुझ्या शरणागता पंढरीराया ॥१॥ 

वदनी तुझे नाम अमृतसंजीवनी । असता चक्रपाणी भय कवणा ॥ध्रु॥ 
हृदयी तुझे रूप बिंबले साकार । तेथेकोण पार संसाराचा ॥२॥ 

तुका म्हणे तुझ्या चरणाची पाखर । असता कळिकाळ पाया तळी ॥३॥ 


क्षमाशस्त्र जया नराचिया हाती। दुष्ट तयाप्रति काय करी ॥१॥ 
तृण नाही तेथेपडे दावाग्नि । जाय तो विझोनि आपसया ॥२॥ 
तुका म्हणे क्षमा सर्वाचे स्वहित । धरा अखंडित सुखरूप ॥३॥ 


याति गुणे रूप काय ते वानर । तया च्या विचारे वर्ते राम ॥१॥ 
ब्रह्महत्यारासी पातकी अनेक । तो वंद्य वाल्मीक तिही लोकी ॥२॥ 


तुका म्हणे नव्हे चोरीचा व्यापार । म्हणा रघुवीर वेळोवेळा ॥३॥ 


पाने जो खाईल बैसोनि कथेसी । घडेल तयासी गोहत्या ॥१॥ 
तंमाखू ओढूनि काढला जो धूर । बुडेल ते घर तेणे पापे ॥२॥ 
कीर्तनी बडबड करील जो कोणी । बेडुक होउनी येइल जन्मा ॥३॥ 
जयाचिये मनी कथेचा कंटाळा । होती त्या चांडाळा बहु जाच ॥४॥ 
जाच होती पाठी उडती यमदंड । त्याचे काळे तोंड तुका म्हणे ॥५॥ 


कामांमध्ये काम । काही म्हणा रामराम । जाइल भवश्रम । सुख होईल दुःखाचे ॥१॥ 
कळो येईल अंतकाळी । प्राणप्रयाणाचे वेळी । राहाती निराळी । रांडापोरे सकळ ॥ध्रु॥ 
जीता जीसी जैसा तैसा । पुढे आहे रे वोळसां। उगवुनि फांसां। काय करणे ते करी ॥२॥ 
केले होते याची जन्मे । अवघे विठोबाच्या नामे । तुका म्हणे कर्म । जाळोनिया तरसी ॥३॥ 


कोठे गुंतलासी योगीया चे ध्यानी । आनंदकीर्तनी पंढरीच्या ॥१॥ 

काय काज कोठे पडलीसे गुंती । कानी न पडती बोल माझे ॥ध्रु॥ 

काय शेषनशयनी सुखनिद्रा आली । सोय का सांडिली तुम्ही देवा ॥२॥ 
तुका म्हणे कोठे गुंतलेती सांगा । किती पांडुरंगा वाट पाहू ॥३॥ 


माउलीसी सांगे कोण । प्रेम वाढवी ताहाने ॥१॥ 
अंतरीचा कळवळा । करीतसे प्रतिपाळा ॥ध्रु॥ 
मायबापाची उपमा। तुज देऊ मेघश्यामा ॥२॥ 

ते ही साजेना पाहाता । जीवलगा पंढरीनाथा ॥३॥ 
माय पाळी संसारी । परलोक राहे दुरी ॥४॥ 

तैसा नव्हेसी अनंता । काळावरी तुझी सत्ता ॥५॥ 
तुका म्हणे नारायणा| तुम्हा बहुत करुणा ॥६॥ 


कोड आवडीचे । पुरवीना बाळकाचे ॥१॥ 

तेव्हा कैसी ते माउली । जाणा काशासाटी व्याली ॥ध्रु॥ 
वत्साचिये आसे। धेनु धावेना गोरसे ॥२॥ 

तुका म्हणे धरि । बाळ टाकिले वानरी ॥३॥ 


भक्ताची सांकडी स्वये सोसी देव । त्या पाशी केशव सर्वकाळ ॥१॥ 
जये ठायी कीर्तन वैष्णव करिती । तेथेहा श्रीपति उभा असे ॥२॥ 
तुका म्हणे देव सर्वाठायी जाला । भरुनी उरला पांडुरंग ॥३॥ 


तुझिया नामाचा विसर न पडावा । ध्यानी तो राहावापांडुरंग ॥१॥ 
सांगितला मंत्र श्रीरामनामाचा | सर्वकाळ वाचा हेची बोले ॥ध्रु॥ 

उफराटे नाम वाल्मीक बोलीला । तो ही वंद्य केला नारायणे ॥२॥ 
तुका म्हणे मज तुझाची भरवसां। धावुनिया कैसा येसी देवा ॥३॥ 


अवघ्या पातकाची मी एक रासी । अवघा तू होसी सर्वोत्तमु ॥१॥ 
जैसा तैसा लागे करणे अंगीकार | माझा सर्व भार चालविणे ॥ध्रु॥ 
अवघेची मज गिळियेलेकाळे । अवघी च बळे तुझे अंगी ॥२॥ 
तुका म्हणे आता खुंटला उपाय । अवघेची पाय तुझे मज ॥३॥ 


मूर्तिमंत देव नांदतो पंढरी । येर ते दिगातरी प्रतिमारूप॥१॥ 
जाउनिया वना करावे कीर्तन । मानुनी पाषाण विठ्ठलरूप ॥२॥ 
तुका मुख्य पाहिजे भाव । भावापासी देव शीघ्र उभा ॥३॥ 


धरिल्या देहाचे सार्थक करीन । आनंदे भरीन तिन्ही लोक ॥१॥ 
लावीन निशान जावया वैकुंठा । माजवीन पेठा कीर्तनाच्या॥ध्रु॥ 
नामाचिया नौका करीन सहस्त्रवरी । नावाडा श्रीहरी पांडुरंग ॥२॥ 
भाविक हो येथे धरा रे आवाका । म्हणे दास तुका शुद्धयाति ॥३॥ 


अनुसरे त्यासी फिरों नेदी मागे । राहे समागमे अंगसंगे ॥१॥ 
अंगसंगेअसे कर्मसाक्ष देव । जैसा ज्याचा भाव तैसा राहे ॥२॥ 
फळपाकी देव देतील प्राणीये । तुका म्हणे नये सवे काही ॥३॥ 


संसारी असता हरीनाम घेसी । तरी च उद्धरसी पूर्वजेसी ॥१॥ 
अवघी च इंद्रिये न येती कामा । जिव्हे रामनामा उच्चारी वेगी ॥ध्रु॥ 
शरीरसंपत्ती नव्हे रे आपुली । भ्रांतीची माउली अवघी व्यर्थ ॥२॥ 
तुका म्हणे सार हरीनामउच्चार । येऱ्हवी येरझार हरीविन ॥३॥ 


सावळे सुंदर रूप मनोहर । राहो निरंतर हृदयी माझे ॥१॥ 

आणिक काही इच्छा आम्हा नाही चाड । तुझे नाम गोड पांडुरंगे ॥ध्रु॥ 
जन्मोजन्मी ऐसे मागितले तुज । आम्हासी सहज द्यावे आता ॥२॥ 
तुका म्हणे तुज ऐसे दयाळ । धुंडिता सकळ नाही आम्हा ॥३॥ 


भक्ताहून देवाआवडे ते काइ । त्रिभुवनी नाही आन दुजे ॥१॥ 

नावडे वैकुंठ क्षीराचा सांगर । धरोनी अंतर राहे दासा॥ध्रु॥ 

सर्वभावे त्याचे सर्वस्वे ही गोड । तुळसीदळ कोड करुनी घ्यावे ॥२॥ 
सर्वस्वे त्याचा म्हणवी विकला चित्त द्यावे बोला सांगितल्या ॥३॥ 
तुका म्हणे भक्तिसुखाचा बांधिला । आणिक विठ्ठला धर्म नाही ॥४॥ 


राम कृष्ण गोविंद नारायण हरी । केशवामुरारी पांडुरंगा ॥१॥ 
लक्ष्मीनिवासांपाहे दिनबंधु । तुझा लागो छंदु सदा मज ॥२॥ 
तुझे नामी प्रेम देई अखंडित । नेणे तप व्रत दान काही ॥३॥ 
तुका म्हणे माझे हेची गा मागणे । अखंड ही गाणे नाम तुझे ॥४॥ 


हरी तुझे नाम गाईन अखंड । याविन पाखंड नेणे काही ॥१॥ 
अंतरी विश्वास अखंड नामाचा । कायामनेंवाचा देई हेची ॥२॥ 
तुका म्हणे आता देई संतसंग । तुझे नामी रंग भरो मना॥३॥ 


गाबाळाचे ग्रंथीं का रे पडां सदा । मिथ्या भेदवादा वागविता ॥१॥ 
संसारगाबाळी पडसी निखळ । जालासी तू खळ तेणे मना ॥ध्रु॥ 
साधनसंकटी गुंतसी कासया । व्यर्थ गा अपायामाजी गुंती ॥२॥ 
निर्मळ फुकाचे नाम गोविंदाचे । अनंतजन्माचे फेडी मळ ॥३॥ 
तुका म्हणे नको करू काही कष्ट । नाम वाचे स्पष्ट हरी बोले ॥४॥ 


भाव धरिला चरणी म्हणवितो दास । अहिर्निशी ध्यास करीतसे ॥१॥ 
करीतसे ध्यास हृदयी सकळ । भाव तो सबळ धरियेला ॥२॥ 
धरिले निश्चळ न सोडी ते पाय । तुका म्हणे सोय करी माझी ॥३॥ 


तुझे नाम गाया न सोपे डवळा । गाऊ कळवळा प्रेमाचिया ॥१॥ 
येइल आवडी जैसी अंतरीची । तैसी मनाची कीर्ती गाऊ ॥२॥ 


माझे मुख नामी रंगो सर्वकाळ । गोविंद गोपाळ राम कृष्ण ॥३॥ 
अबद्ध चांगले गाऊ जैसे तैसे । बाहे बाळ जैसे मायबापा ॥४॥ 
तुका म्हणे मज न लावी वाकडे । मी तुझे बोबडे बाळ तान्हे ॥५॥ 


आता तुज मज नाही दुजेपण । दाखवी चरण पांडुरंगा ॥१॥ 

तुज रूप रेखा नाम गुण नाही । एक स्थान पाही गाव सिंव ॥ध्रु॥ 
नावडे संगाति तुजा दुजयाची । आपुल्या भक्ताची प्रीती तुम्हा ॥२॥ 
परि आम्हा साटी होसील सगुण । स्तंभासी फोडून जयापरी ॥३॥ 
तुका म्हणे तैसे तुज काय उणे । देई दरुषण चरणाचे ॥४॥ 


करणे ते हेची करा । नरका अघोरा का जाता॥१॥ 
जयामध्ये नारायण । शुद्धपण ते एक ॥ध्रु॥ 
शरणागता देव राखे|। येरां वाखे विघ्नाचे ॥२॥ 
तुका म्हणे लीन व्हावे । कळे भावे वर्म हे ॥३॥ 


आणिक नका करू चेष्टा । व्हाल कष्टा वरपडी॥१॥ 
सुखे करा हरीकथा । सर्वथा हे तारील ॥ध्रु॥ 
अनाथाचा नाथ देव। अनुभव सत्य हा ॥२॥ 

तुका म्हणे बहुता रिती । धरा चित्तीसकळ॥३॥ 


मुखे सांगे ब्रह्मज्ञान । जन लोकाची कापितो मान॥१॥ 
ज्ञान सांगतो जनासी । नाही अनुभव आपणासी ॥ध्रु॥ 
कथा करितो देवाची । अंतरी आशा बहु लोभाची ॥२॥ 
तुका म्हणे तोची वेडा। त्याचे हाणुनी थोबाड फोडा ॥३॥ 


काही दुसरा विचार । न लगे करावाची फार ॥१॥ 
सेटय़ा ना चौधरी । पांडेपण वाहे शिरी ॥ध्रु॥ 

पाप न लगे धुंडावे ॥ पाहिजे तरी तेथेजावे ॥२॥ 
जकातीचा धंदा । तेथेपाप वसे सदा ॥३॥ 

गाई म्हसी हेड । तुप विकी महा द्वाड ॥४॥ 

तुका म्हणे पाही । तेथेपुण्या रीघ नाही ॥५॥ 


तुझी माझी आहे जुनी सोयरीक । आधी बंधु ले क मग जाले ॥१॥ 


वाटेकरी म्हणून पुसती आता । परि आहे सत्ता करीन ते ॥ध्रु॥ 

ले कीचे ले करू नातु जाल्यावरी । मंगळा ही दुरि अंतरलो ॥२॥ 
बाइलेचा भाऊ पिसुना सोयरा । म्हणउनि करा विनोद हा ॥३॥ 
आकुळी तो करू नये तेची केले । न बोलावे भले तोची आता ॥४॥ 

न म्हणसी ले की माउसी बहिणी । आम्हा केले धणी पापाचे त्या ॥५॥ 
बहु पांचांजणी केली विटंबना । नये दाऊ जना तोड ऐसे ॥६॥ 

तुका म्हणे आधी मूळ तेची धरू । मागील ते करू उरी आता ॥७॥ 


मागेबहुत जाले खेळ । आता बळ वोसरले ॥१॥ 
हालो नये चालो आता । घट रिता पोकळ ॥ध्रु॥ 
भाजल्याची दिसे घडी । पट ओढी न साहे ॥२॥ 
तुका म्हणे पाहता घडी । जगा जोडी अंगारा ॥३॥ 


आळस आला अंगा | धाव घाली पांडुरंगा ॥१॥ 
सोसूं शरीराचे भाव । पडती अवगुणाचे घाव ॥ध्रु॥ 
करावी व्यसनें। दुरी येउनि नारायणे ॥२॥ 
जवळील दुरी । जालो देवाधरी करी॥३॥ 
म्हणउनि देवा । वेळोवेळा करी धावा ॥४॥ 

तुका म्हणे पांडुरंगा । दुरी धरू नका अंगा ॥५॥ 


झवविली महारे । त्याची व्याली असे पोरे ॥१॥ 
करी संताचा मत्सर । कोपे उभारोनी कर ॥ध्रु॥ 
बीज तैसे फळ । वरी आले अमंगळ ॥२॥ 
तुका म्हणे ठावे । ऐसे जाले अनुभवे ॥३॥ 


पापी तो नाठवी आपुल्या संचिता । ठेवी भगवंता वरी बोल ॥१॥ 
भेईना करिता पापाचे डोगर । दुर्जन पामर दुराचारी॥ध्रु॥ 

नाठवी तो खळ आपुली करणी । देवासी निंदोनि बोलतसे ॥२॥ 

तुका म्हणे त्याच्या तोडा लागो काटी । नाही जगजेठी जया चित्ती॥३॥ 


आधी देह पाहता वाव । कैंचा प्रारब्धासी ठाव॥१॥ 
का रे रडतोसी माना । लागेविठ्ठलचरणा ॥ध्रु॥ 


दुजेपण जाले वाव। त्रिभुवनासी नाही ठाव ॥२॥ 
तुका म्हणे खरे पाहे । विठ्ठल पाहोनिया राहे ॥३॥ 


स्त्रिया धन बा हे खोटे । नागवले मोठे मोठे ॥१॥ 
म्हणोनि सांडा दोनी । सुख पावाल निदानी ॥ध्रु॥ 
सर्वदुःखासी कारण । ही च दोन्हीची प्रमाण ॥२॥ 
आशा सर्वस्वे सांडावी । तेणे निजपदवी पावावी ॥३॥ 
देह लोभे नाडला । घाला यमाचा पडला॥४॥ 

तुका म्हणे निरापेक्षा । काही न धरावी अपेक्षा ॥५॥ 


जेजे होआवे संकल्पे । तेची पुण्य होय पाप ॥१॥ 
कारण ते मनापासी । मेळविल्या मिळे रसी ॥ध्रु॥ 
सांडी मांडी हाली चाली । राहे तरी भली बोली ॥२॥ 
तुका म्हणे सार | नाव जीवनाचे सांगर ॥३॥ 


ओले मातीचा भरवसां। का रे धरिशी मानसां॥१॥ 
डोळेचीरीव चांगले । वृद्धपणी सरवया जाले ॥ध्रु॥ 
नाक सरळ चांगले । येउन हनवटी लागले ॥२॥ 

तुका म्हणे आले नाही । तव हरीला भज रे काही ॥३॥ 


त्या हरीदासांची भेटी घेता । नर्का उभयतासी जाता॥१॥ 
माते परीस थोरी कथा । भाड घेता न लाजे ॥ध्रु॥ 


देता घेता नरकवासी । उभयतासी रवरव ॥२॥ 
माते परीस थोरी कथा । भाड घेता न लाजे ॥ध्रु॥ 


तुका म्हणे नरकगावा | जाती हावा धरोनी ॥३॥ 
माते परीस थोरी कथा । भाड घेता न लाजे ॥ध्रु॥ 


देव गावा ध्यावा ऐसे जाले । परदेशी नाही उगले । 
वडील आणि धाकुले । नाही ऐसे जाले दुसरे ते ॥१॥ 
नाही लागत मुळीहुनी । सुहृदजन आणि जननी । 


लागल्या लागेत्यागेसांडूनि। लोभीये मांडणी संयोगाची ॥ध्रु॥ 

शिव बाटला जीवदशे । बहुत ओतत आले ठसे | 

हीन जाले भूषणाचे इच्छे । निवडती कैसे गुणागुण ॥२॥ 

आता हे हुताश तो बरे | अवघे एक च मोहरे | 

पिटिलियाविन नव्हे खरे । निवडे बरे जातिशुद्ध ॥३॥ 

तुका उतावेळ याजसाटी । आहे ते निवेदीन पोटी । 

आवडी द्यावी जी येथे लाटी । तुझी जगजेठी कीर्ती वाखाणीन ॥४॥ 


भोगी जाला त्याग । गीती गाता पांडुरंग । इंद्रियांचा लाग । आम्हा वरुनी चुकला ॥१॥ 
करुनी ठेविलो निश्चळ । भय नाही तळमळ । घेतला सकळ । अवघा भार विठ्ठले ॥ध्रु॥ 
तळी पक्षिणीचे परी । नखे चोची चारा धरी । आणुनिया घरी । मुखी घाली बाळका ॥२॥ 
तुका म्हणे ये आवडी । आम्ही पां यी दिली बुडी । आहे तेथेजोडी । जन्मांतरीचे ठेवणे ॥३॥ 


कुंकवाची ठेवाठेवी । बोडकादेवी काशाला ॥१॥ 
दिवस गमा भरा पोट । का गे नेटनेटावा ॥ध्रु॥ 

दिमाख हा कोणा दावा | लटकी जीवाचरफड ॥२॥ 
तुका म्हणे झोंडगी हो । का£]फ्दा का हो कोरडी ॥३॥ 


तुझे प्रेम माझ्या हृदयी आवडी । चरण न सोडी पांडुरंगा ॥१॥ 
कासया सीनासी थोरिवा कारणे | काय तुझे उणे होइल देवा ॥ध्रु॥ 
चातकाची चिंता हरली जळधरे | काय त्याचे सरे थोरपण ॥२॥ 
चंद्र चकोरांचा पुरवी सोहळा । काय त्याची कळा न्यून होय ॥३॥ 
तुका म्हणे मज अनाथा सांभाळी । हृदयकमळी स्थिर राहे ॥४॥ 


आम्ही आइते जेवणार । न लगे सोसावे डोगर । सुखाचा वेव्हार । तेणेची वाढले ॥१॥ 
ठेवाजोडला मिरासी । ठाव जाला पाया पासी । नव्हे आणिकासी । रीघ तेथेयावया ॥ध्रु॥ 

बळी दिला जीवभाव । नेणे आणिकाचे नाव | धरिला एक भाव । तो विश्वास फळला ॥२॥ 
तुका म्हणे जालो बळी । आम्ही निकट जवळी । बोलिलो ते पाळी । वचन स्वामी आमचे ॥३॥ 


न लगावी दिठी । माझी तुझे मुखवटी ॥१॥ 
आधी पाउले पाउले । ते मी पाहेन ते भले ॥ध्रु॥ 
देईन हे काया । वरी सांडणे सांडाया ॥२॥ 


तुका म्हणे देवा । बहु आवडसी जीवा ॥३॥ 


कोण आमची योगतपे । करू बापे जाणावी ॥१॥ 
गीत संतसंगेगाऊ । उभी ठाऊ जागरणी ॥ध्रु॥ 
आमुचा तो नव्हे लाग । करू त्याग जावया ॥२॥ 
तुका म्हणे इंद्रिया सी । येची रसी रंगवू ॥३॥ 


आम्हा वैष्णवाचा कुळधर्म कुळीचा । विश्वास नामाचा एका भावे ॥१॥ 
तरी च हरीचेदास म्हणविता श्लाघीजे । निर्वासना कीजेचित्त आधी ॥ध्रु॥ 
गाऊ नाचूं प्रेमे आनंदे कीर्तनी । भुक्ति मुक्ति दोन्ही न मगो तुज ॥२॥ 
तुका म्हणे देवाऐसी याची सेवा । द्यावी जी केशवाजन्मोजन्मी॥३॥ 


पावलो हा देह कागतालिन्याये । न घडे उपाये घडो आले ॥१॥ 
आता माझी खंडी देह देहांतरे । अभय दातारे देउनिया ॥ध्रु॥ 
अंधळयाचे पाठी धनाची चरवी । अघटित तेवि घडो आले ॥२॥ 
तुका म्हणे योग घडला बरवा । आता कास देवान सोडी मी ॥३॥ 


कळे परि न सुटे गाठी । जाले पोटी कुपथ्य ॥१॥ 
अहंकाराचे आंदणे जीव । राहे कीव केली ते ॥ध्रु॥ 
हेंकडाची एकी च वोढी । ते ही खोडी सांगती ॥२॥ 
तुका म्हणे सांगो किती । काही चित्तीन राहे ॥३॥ 


सांडावी हे भीड अधमाचे चाळे । मद्यपी बरळे भलत्या छंदे ॥१॥ 

ऐसे तव तुम्ही नाही जी दिसत । का हे अनुचित वदलेत ॥ध्रु॥ 

फांटा जाला त्यासी नाही वोढा वारा | बेरसाचा खरा हा तो गुण ॥२॥ 
तुका म्हणे नाही ज्याच्या बापा ताळा । तो देखे विटाळा संता अंगी ॥३॥ 


आवडे हे रूप गोजिरे सगुण । पाहाता लोचन सुखावले ॥१॥ 

आता दृष्टीपुढे ऐसाची तू राही । जो मी तुज पाहे पांडुरंगा ॥ध्रु॥ 
लाचावले मन लागलीसे गोडी । ते जीवे न सोडी ऐसे जाले ॥२॥ 
तुका म्हणे आम्ही केली जे लडिवाळी । पुरवावी आळी मायबापे ॥३॥ 


तिळ एक अर्ध राई । सीतबुंद पावे काई । तया सुखा नाही । अंतपार पाहता ॥१॥ 

म्हणउनी करा लाहो । नका मागेपुढे पाहो | अवघ्यामध्ये आहो । सावचित्त तो ॥ध्रु॥ 

तीर्थे न येती तुळणी । आजीया सुखाची धणी । जे कासी गयेहुनी । जी आगळी असती ॥३॥ 
येथे धरी लाज । वर्ण अभिमान काज । नाडला सहज । तुका म्हणे तो येथे ॥३॥ 


विठोबाचे नाम ज्याचे मुखी नित्य । त्या देखिल्या पतित उद्धरिलि ॥१॥ 
विठ्ठलविठ्ठल भावे म्हणे वाचे । तरी तो काळाचे दांत ठे सी ॥ध्रु॥ 

बहुत तारिले सांगो किती आता । ऐसाकोणी दाता दुजा नाही ॥२॥ 
तुका म्हणे म्या ही ऐकोनिया कीर्ती । धरिला एकातीहृदयामाजी ॥३॥ 


भोळे भक्तिभाव धरिती मानसी । त्यासी हृषीकेशी जवळी च ॥१॥ 
भाव नाही मनी अभाविक सदा । त्याचिया मी खेदा काय सांगो ॥ध्रु॥ 
गणिकेसारिकी नामे उद्धरीली । सज्ञाने पडिली खटाटोपी ॥२॥ 

तुका म्हणे काय शुद्ध माझी जाति । थोर केली ख्याती हरीनामे ॥३॥ 


आड पडे काडी । तरी ते बहुत पाणी खोडी ॥१॥ 
दुर्जनाचे संगती । बहुताचे घात होती ॥ध्रु॥ 

एक पडे मासी । तरी ते बहु अन्न नासी ॥२॥ 
तुका म्हणे रांड । ऐसी का ते व्याली भांड॥३॥ 


पंढरीचे बा भूत मोटे । आल्या गेल्या झडपी वाटे॥१॥ 
तेथेजाऊ नका कोणी । गेले नाही आले परतोनि ॥२॥ 
तुका पंढरीसी गेला । पुन्हा जन्मा नाही आला ॥३॥ 


बरवे दुकानी बैसावे । श्रवण मनन असावे ॥१॥ 
सारासाराची पोती। ग्राहिक पाहोनि करा रिती॥ध्रु॥ 
उगेची फुगो नका गाल । पूर्ण सांठवावामाल ॥२॥ 
सत्य तराजू पैं धरा । नका कुडत्रिम विकरा ॥३॥ 
तुका जाला वाणी । चुकवुनि चौऱ्यांसीच्या खाणी ॥४॥ 


काय करू आता या मना । न संडी विषयाची वासना । 
प्रार्थिता ही राहेना । आदरे पतना नेऊ पाहे ॥१॥ 


आता धावधावे गा श्रीहरी । गेलो वाया नाही तरी । 

न दिसे कोणी आवरी। आणिक दुजा तयासी ॥ध्रु॥ 

न राहे एके ठायी एकी घडी चित्त तडतडा तोडी । 

घालूं पाहे बा हे उडी या भवडोही ॥२॥ 

आशा तृष्णा कल्पना पापिणी | घातमांडलामाझाया णी | 
तुका म्हणे चक्रपाणी । काय अजोनि पाहातोसी॥३॥ 


पाषाण परिस भूमी जांबूनद । वंशाचा संबंध धातयाचा॥१॥ 
सोनियाची पुरी समुद्राचा वेढा । समुदाय गाढा राक्षसांचा ॥ध्रु॥ 
ऐसी सहस्र त्या सुंदरा कामिनी । माजी मुखरणी मंदोदरी ॥२॥ 
पुत्रपौत्राचा लेखा कोण करी । मुख्य पुत्र हरी इंद्रा आणी ॥३॥ 
चौदा चौकडिया आयुष्यगणना । बंधुवर्ग जाणा कुंभकर्ण ॥४॥ 
तुका म्हणे ज्याचे देव बांदवडी । सांगाते कवडी गेली नाही ॥५॥ 


पापांची संचिते देहासी दंडण । तुज नारायणा बोल नाही ॥१॥ 

पेरी कडू जिरे मागे अमृतफळ । आर्का वृक्षफळे कैसी येती ॥ध्रु॥ 
सुख अथवा दुःख भोग हो देहेचा । नास हा ज्ञानाचा न करावा ॥२॥ 
तुका म्हणे आता देवाका रुसावे | मनासी पुसावे काय केले ॥३॥ 


लाभ पुढे करी । घात नारायण वारी ॥१॥ 

ऐसी भक्ताची माउली । करी कृपेची साउली ॥ध्रु॥ 
माय बाळकासी । जीव भाव वेची तैसी ॥२॥ 
तुका म्हणे नाड । नाही शरणागता आड ॥३॥ 


आपुले से करुनी घ्यावे । आश्वासावे नाभीसे ॥१॥ 
हृउनि धरिले पाय । आवो माय विठ्ठले ॥ध्रु॥ 
कळलासे सीन चिंता । शम आता करावा ॥२॥ 
तुका म्हणे जीवी वसे । मज नसे वेगळे ॥३॥ 


तुजविणं काही । स्थिर राहे ऐसे नाही ॥१॥ 
कळो आले बहुता रीती । पांडुरंगा माझ्या चित्ती॥ध्रु॥ 
मोकलिली आस। सर्वभावे जालो दास ॥२॥ 


तुका म्हणे तूची खरा । येर वाउगा पसारा ॥३॥ 


खोंकरी आधन होय पाकसिद्धी | हे तो घडो कधी शकेची ना ॥१॥ 
खापराचे अंगी घासीता परिस । न पालटे कीस काढिलिया ॥२॥ 
पालथे घागरी रिचविता जळ । तुका म्हणे खळ तैसे कथे ॥३॥ 


नागले देखोनि चांगले बोले । आपुले वेचुनी त्याजपुढे खुले ॥१॥ 
अधमाचे ओ गळ गुण । उचित नेणे तो धर्म कोण॥ध्रु॥ 

आर्तभूता न घली पाण्याचा चुळ । न मागे त्यासी घाली साखर गुळ ॥२॥ 
एकासी आड पडोनि हो करी । एकासी देखोनि लपवी भाकरी ॥३॥ 
एकासी धड न बोले वाचा | एकासी म्हणे मी तुझे बांदीचा ॥४॥ 

तुका म्हणे ते गाढवपशु । लाभेविन केला आयुष्यनाशु॥५॥ 


पिंडपोशकाच्या जळो ज्ञानगोष्टी । झणी दृष्टिभेटी न हो त्याची ॥१॥ 

नाही संतचिन्ह उमटले अंगी । उपदेशालागी पात्र जाला ॥ध्रु॥ 

पोहो सीणले नये कासे लावितो आणिका । म्हणावे त्या मूर्खा काय आता ॥२॥ 
सीणले ते गेले सीणलियापासी । जाली त्या दोघासी एक गती ॥३॥ 

तुका म्हणे अहो देवादिनानाथा। दरुषण आता नको त्याचे ॥४॥ 


संतचिन्हे लेउनि अंगी | भूषण मिरवीती जगी ॥१॥ 

पडिले दुःखाचे सागरी । वहावले ते भवपुरी ॥ध्रु॥ 
कामक्रोधलोभ चित्ती। वरीवरी दाविती विरक्ती ॥२॥ 
आशापाशी बांधोनी चित्त । म्हणती जालो आम्ही मुक्त ॥३॥ 
त्यांचे लागले संगती । जाली त्यांसी तेची गती ॥४॥ 

तुका म्हणे शब्दज्ञाने । जग नाडियेले तेणें॥५॥ 


दोष करुनी आम्ही पतित सीद्ध जालो । पावन मागो आलो ब्रीद तुझे ॥१॥ 
आता पतिता तारावे की ब्रीद हे सोडावे । या त जे पुरवे तेची सांगा ॥ध्रु॥ 
उध्दार तुमच्याने नव्हे हो श्रीहरी। सोडा झडकरी ब्रीद आता ॥२॥ 

ते ब्रीद घेउनी हिंडो दारोदारी । सांगू तुझी कीर्ती रे पांडुरंगा ॥३॥ 

देवे हारवीले ब्रीद हे सोडिले । पतिते जिंकिले आम्ही देवा ॥४॥ 

तुका म्हणे आम्ही उठलो दैन्यवरी| विचारा श्रीहरी तुम्ही आता ॥५॥ 


राम कृष्ण ऐसी उच्चारिता नामे । नाचेन मी प्रेमे संतापुढे ॥१॥ 
काय घडेल ते घडो ये सेवटी । लाभ हाणी तुटी देव जाणे ॥ध्रु॥ 
चिंता मोह आशा ठेवुनि निराळी । देईन हा बळी जीव पायी ॥२॥ 
तुका म्हणे काही उरों नेदी उरी । सांडीन हे थोरी ओवाळोनी ॥३॥ 


देव धरी नाना सोगे । नाम श्रेष्ठ पांडुरंग ॥१॥ 

तो हा गवळियाचे घरी । नाम सारितो मुरारी ॥ध्रु॥ 
धन्य यशोदेचे प्रारब्ध । नाचे अंगणी गोविंद ॥२॥ 
ऐशा भक्तासाटी देवे । नाना धरियेली नांवे ॥३॥ 
होय दासांचा जो दास । तुका म्हणे विठ्ठलास॥४॥ 


आइत्या भाग्या धणी व्हावे । केने घ्यावे न सरे ते॥१॥ 
केणे आहे पंढरपुरी । उधाराचे लाभीक ॥ध्रु॥ 
बाखराची करुनी रीती । भरा पोतीलवलाही ॥२॥ 
तुका म्हणे संतापाडे । करू पुढे वाखती ॥३॥ 


जन्मोजन्मीदास । व्हावे हेची माझी आस ॥१॥ 
पंढरीचा वारकरी । वारी चुको नेदी हरी ॥ध्रु॥ 
संतसमागम । अंगी थिरावले प्रेम ॥२॥ 

स्नान चंद्रभागे । तुका म्हणे हेची मागे ॥३॥ 


का गा कोणी न म्हणे पंढरीची आई । बोलाविते पाही चाल नेटे ॥१॥ 
तेव्हा माझ्या मना होइल समाधान । जाइल सर्व शीण जन्मांतरिंचा ॥२॥ 
तुका म्हणे माझी होशील माउली । वोरसोनि घाली प्रेमपान्हा ॥३॥ 


वेद अनंत बोलिला । अर्थ इतकाची शोधिला|॥॥१॥ 
विठोबासी शरण जावे । निजनिष्ट नाम गावे ॥ध्रु॥ 
सकळशास्त्रांचा विचार । अंतीइतकाची निर्धार ॥२॥ 
अठरापुराणी सीध्दांत । तुका म्हणे हाची हेत ॥३॥ 


मायेचा मारिला अंगी नाही घाव । दुःखे तरी लव धडधडी ॥१॥ 


न लभे हा काळ न सुटे हातींचा । न बोलवे वाचा खोडावली ॥ध्रु॥ 
न पवे धावणे न पवेची लाग । न चलती माग धरावया ॥२॥ 

भेणे तरी अंगा लावियेल्या राखा । परी त्यासी वाखा करीतसे ॥३॥ 
तुका म्हणे नेदी हाका मारू देवा । लोकापाठी हेवालागलासे ॥४॥ 


धिग तो दुर्जन नाही भूतदया । व्यर्थ तया माया प्रसवली ॥१॥ 
कठीण हृदय तया चांडाळाचे । नेणे पराचे दुःख काही ॥ध्रु॥ 
आपुला का प्राण तैसे सकळ लोक । न करी विवेक पशु जैसा ॥२॥ 
तुका म्हणे सुखे कापीतसे गळे । आपुलिया वेळे रडतसे ॥३॥ 


गरुडावरी बैसोनि येतो जगजेठी । त्याचे चरणी मिठी घालूं चला ॥१॥ 
सांवळे रूपडे देखिले लोचनी । शंख चक्र दोन्ही शोभताहे ॥ध्रु॥ 
पीताबर झळके हेची त्याची खूण । वाकी रुणझुण करिताती ॥२॥ 
गरुडाचा चपेटा असे नेटे । कस्तुरीमळवट शोभताहे ॥३॥ 

पदक एकावळी शोभताहे कंठी । तुका म्हणे मिठी घालूं चला ॥४॥ 


नाही पाक होत उफराटे चाली । बोलिली ते केली व्हावी नीत ॥१॥ 
नाही मानूयेत वाजटाचे बोल । कोरडे च फोल चवी नाही ॥ध्रु॥ 
तरुवरा आधी कोठे आहे फळ | चावटा बरळ म्हणा त्यासी ॥२॥ 
तुका म्हणे किती ठकली बापुडी । गव्हा आहे गोडी मांडे पुऱ्या ॥३॥ 


जाली हरीकथा रंग वोरसला । उचितासी आला पांडुरंग ॥१॥ 
वाटितो हे प्रेम उचिताचा दाता । घेई रे तू आता धणीवरी ॥ध्रु॥ 
प्रेम देउनिया अवघी सुखी केली । जे होतीरंगली विटली ती॥२॥ 
तुके हे दुर्बळ देखियले संती। म्हणउनि पुढती आणियेले ॥३॥ 


संकल्पिला तुज सकळ ही भाव । कोण एक ठाव उरला तेथे॥१॥ 
इंद्रियव्यापार जेजे काही कर्म । करितो ते धर्म सकळ तुझे ॥ध्रु॥ 
माझे हित फार लागला विचार | तुज सर्व भार चालवणे ॥२॥ 

जो काही लौकिक करिसी तो तुझा । अपमान पूजा काही तरी ॥३॥ 
तुका म्हणे मी तो राहिलो निश्चिंत । तुज कळे हित तैसे करी ॥४॥ 


भय नाही भेव । अनुतापी नव्हता जीव ॥१॥ 

जेथे देवाची तळमळ । तेथे काशाचा विटाळ ॥ध्रु॥ 
उच्चारिता दोष । नाही उरो देत लेश ॥२॥ 

तुका म्हणेचित्त । होय आवडी मिश्रित ॥३॥ 


ध्यानी ध्याता पंढरीराया । मनासहित पालटे काया॥१॥ 
तेथेबोला कैची उरी । माझे मीपण जाला हरी ॥ध्रु॥ 
चित्तचैतन्‌ यी पडता मिठी । दिसे हरीरूप अवघी सृष्टि ॥२॥ 
तुका म्हणे सांगो काय । एकाएकी हरीवृत्तिमय ॥३॥ 


कोणा ही केडावे हा आम्हा अधर्म । जोजो पावे श्रम तोतो देव ॥१॥ 
म्हणउनि चित्ता सीकविले वोजे । आता हेची दुजे न बोलावे ॥ध्रु॥ 
हालविले जरी परउपकारे । जिव्हे पाप खरे उपाधीचे ॥२॥ 

तुका म्हणे जीव प्रारब्धा आधीन । कोण वाहे सीण करुणा शोभे ॥३॥ 


देव तिळी आला । गोडगोड जीव धाला ॥१॥ 
साधला हा पर्वकाळ । गेला अंतरीचा मळ ॥ध्रु॥ 
पापपुण्य गेले । एका स्नानेची खुंटले ॥२॥ 
तुका म्हणे वाणी । शुद्ध जनार्दनी जनी ॥३॥ 


काय उणे मज पांडुरंगा पायी । रिध्दिसिद्धी ठायी वोळगती ॥१॥ 
कोण पाहे सुखा नासीवंताकडे । तृष्णेचे बापुडे नहो आम्ही ॥ध्रु॥ 
स्वर्गसुखे आम्ही केली पावटणी । पापपुण्ये दोन्ही उलंडिली ॥२॥ 
तुका म्हणे घरी आणिले वैकुंठ । वसविली पेठ वैष्णवाची ॥३॥ 


माझे मागणे ते किती । दाता लक्ष्मीचा पति ॥१॥ 
तान्हेल्याने पीता पाणी । तेणे गंगा नव्हे उणी ॥ध्रु॥ 
कल्पतरु जाला देता | तेथेपोटाचा मागता ॥२॥ 
तुका म्हणे संता ध्याता । परब्रह्म आले हाता ॥३॥ 


अर्भकाचे साटी । पंते हातीधरिली पाटी ॥१॥ 
तैसे संत जगी । क्रिया करुनी दाविती अंगी ॥ध्रु॥ 


बालकाचे चाली । माता जाणुनि पाउल घाली ॥२॥ 
तुका म्हणे नाव । जनासाटी उदकी ठाव ॥३॥ 


जन्मोजन्मींची संगत । भेटी जाली अकस्मात ॥१॥ 
आता सोडिता सुटेना । तंतु प्रीतीचा तुटेना ॥ध्रु॥ 

माझे चित्त तुझ्या पाया | मिठी पडिली पंढरीराया ॥२॥ 
तुका म्हणे अंती। तुझी माझी एक गती ॥३॥ 


सांग पांडुरंगा मज हा उपाव । जेणे तुझे पाव आतुडति ॥१॥ 
न कळे हा निर्धार ब्रह्मादिका पार । कायसांविचार माझा तेथे॥२॥ 
तुका म्हणे आता धरुनिया धीर । राहू कोठवर मायबापा ॥३॥ 


काय फार जरी जालो मी शाहाणा । तरी नारायणा नातुडसी ॥१॥ 
काय जाले जरी मानी मज मन । परि नातुडति चरण तुझे देवा ॥ध्रु॥ 
काय जाले जरी जालो उदासीन । परि वर्म भिन्न तुझे देवा ॥२॥ 
काय जाले जरी केले म्या सायास । म्हणवितो दास भक्त तुझा ॥३॥ 
तुका म्हणे तुज दाविल्यावाचून । तुझे वर्म कोण जाणे देवा ॥४॥ 


जाता पंढरीच्या मार्गे । काय वर्णू सुखा मग ॥१॥ 
घडे लाभ लक्षकोटी । परब्रह्मी होइल भेटी ॥ध्रु॥ 
नाम गर्जत येती संत । त्यांच्या दर्शने होईजे मुक्त ॥२॥ 
जो अलक्ष्य ब्रह्मादिका । आला संनिध म्हणे तुका ॥३॥ 


सारासार विचार करा उठाउठी । नाम धरा कंठी विठोबाचे ॥१॥ 
तयाच्या चिंतने निरसले संकट । तरलो दुर्घट भवसिंधु ॥ध्रु॥ 
जन्मोनिया कुळी वाचे स्मरे राम । धरी हाची नेम अहिर्निशी ॥२॥ 
तुका म्हणे कोटी कुळे तीपुनीत । भावे गाता गीत विठोबाचे ॥३॥ 


मोल घेउनिया कथा जरी करी । तरी भंगो हरी देह माझा ॥१॥ 

माझी कथा करा ऐसे म्हणे कोणा । तरी झडो जाणा जिव्हा माझी ॥ध्रु॥ 
साह्य तू जालासी काय उणे तुपे । आणिक भूतापे काय मागो ॥२॥ 
तुका म्हणे सर्व सिद्धी तुझे पायी । तू माझा गोसावी पांडुरंगा ॥३॥ 


जरी हा हो कृपा करील नारायण । तरी हेची ज्ञान ब्रह्म होय ॥१॥ 
कोठोनिया काही न लगे आणावे । न लगे कोठे जावे तरावया ॥ध्रु॥ 
जरी देव काही धरिल पैं चित्ती। तरी हेची होती दिव्य चक्षु ॥२॥ 
तुका म्हणे देव दावील आपणा । तरी जीवपणा ठाव नाही ॥३॥ 


पांडुरंगा कृपाळुवादयावंता । धरिसील सत्ता सकळ ही ॥१॥ 
का जी आम्हा वरी आणिकाची सत्ता | तुम्हासी असता जवळिक ॥२॥ 
तुका म्हणे पायी केले निवेदन । उचित हे दान करी आता ॥३॥ 


रात्री दिवस आम्हा युध्दाचा प्रसंग । अंतर्बाह्य जग आणि मन ॥१॥ 
जीवाही आगोज पडती आघात । येउनिया नित्य नित्य करी ॥२॥ 
तुका म्हणे तुझ्या नामाचिया बळे । अवघीयांचे काळे केले तोंड ॥३॥ 


होइन खडे गोटे । चरणरज साने मोठे । पंढरीचे वाटे । संतचरणी लागेन ॥१॥ 

आणिक काय दुजे । म्या मागणे तुजपासी । अविट ते सुख । भय नास नाही ज्यासी ॥ध्रु॥ 
होइन मोचे वाहणा । पायी सकळा संतजनां । मांजर सुकर सुणा । जवळी शेष घ्यावया ॥२॥ 
सांडोवापायरी । वाहळ बावी गंगातिरी । होइन तयावरी । संतसज्जन चालती ॥३॥ 
लागेसंता पां यी । ऐसाठेवी भलता ठायी । तुका म्हणे देई । धाक नाही जन्माचा ॥४॥ 


माझिया जीवाचा मज निरधार । न करी उत्तर जनासवे ॥१॥ 
आपुलेकारण साधों जी विचार । करावाहा धीर धरुनिया ॥ध्रु॥ 

काय कराविया आणिका या युक्ति । काय नव्हे भक्ति विठोबाची ॥२॥ 
एक पुढे गेले वाट दावुनिया । मारग तो वाया कोण सांडी ॥३॥ 

तुका म्हणे माझी विठोबासी चिंता | भेईना सर्वथा न घडे ते ॥४॥ 


कासया व्हावे जीताचि मुक्त । सांडुनीया थीते प्रेमसुख ॥१॥ 
वैष्णवाचा दास जाला नारायण । काय त्या मिळोन असे काम ॥ध्रु॥ 
काय त्या गाठीचे पडले सुटोन । उगलाची बैसोन धीरु धरी ॥२॥ 
सुख आम्हा साटी केले हे निर्माण । निर्दैव तो कोण हाणे लाता ॥३॥ 
तुका म्हणे मज न लगे सायोज्यता । राहेन या संता समागमे ॥४॥ 


आवडे पंढरी भीमा पांडुरंग । चंद्रभागा लिंग पांडुरंग॥१॥ 
कामधेनु कल्पतरु चिंतामणी । आवडीची धणी पुरवीती॥२॥ 
तुका म्हणे जीवा थोर जाले सुख । नाठवे हे भूक तान काही ॥३॥ 


लाडे भाकितो करुणा | तू रे उदाराचा राणा ॥१॥ 
करिसी आमुचा सांभाळ । तू रे माउली स्नेहाळ ॥ध्रु॥ 
नाही चिंता रे आम्हासी | तूची भार चालविसी ॥२॥ 
आम्ही जालो उदासीन । तूची करिसी जतन ॥३॥ 
आम्हा नाही जीवनास । तूची पुरवीसी घास ॥४॥ 
तुका म्हणे भलते सवे । जाता मागेमागेधावे ॥५॥ 


आम्हा हे सकळ । तुझ्या पाया चेची बळ ॥१॥ 
करू अमृताचे पान । दुजे नेणो काही आन ॥ध्रु॥ 
जयाचा जो भोग। सुख दुःख पीडा रोग ॥२॥ 
तुका म्हणे देवा । तुझे पायी माझा ठेवा ॥३॥ 


प्रपंच परमार्थ संपादोनि दोन्ही । एक ही निदानी न घडे त्यासी ॥१॥ 
दोही पेवावरी ठेवू जाता हात । शेवटी अपघात शरीराचा ॥२॥ 
तुका म्हणे तया दोही कडे धक्का । शेवटी तो नरकामाजी पडे ॥३॥ 


संसारा आलिया एक सुख आहे । आठवावे पाय विठोबाचे ॥१॥ 
येणे होय सर्व संसार सुखाचा । न लगे दुःखाचा लेश काही ॥ध्रु॥ 
घेईल तयासी सोपे आहे सुख । बोलियेले मुखे नारायण ॥२॥ 
सांगितली सोय करुणासांगरे । तुम्हा काहो बरे न वाटते ॥३॥ 
तुका म्हणे तेणे उपकार केला । भोळया भाविकाला तरावया ॥४॥ 


आम्हा भय धाक कोणाचा रे पाहे । काळ मशक काय मानव हे ॥१॥ 
आम्हासी ते काय चिंता या पोटाची । माउली आमुची पांडुरंग ॥ध्रु॥ 
काय करावी हे कोणाची मान्यता । करिता अनंता कोण वारी ॥२॥ 
नाही शीण आम्हा जाले कवतुक । पुनीत हे लोक करावया ॥३॥ 
तुका म्हणे खातो आनंदाचे लाडू । नका चरफडू घ्या रे तुम्ही ॥४॥ 


ताबगी हे नाणे न चले खऱ्या मोले । जरी हिंडविले देशोदेशी ॥१॥ 
करणीचे काही न मने सज्जना । यावे लागे मना वृध्दांचिया ॥ध्रु॥ 
हिरयासारिका दिसे शिरगोळा । पारखी ते डोळा न पाहाती ॥२॥ 
देउनिया भिंग कामाविले मोती। पारखिया हातीघेता नये ॥३॥ 

तुका म्हणे काय नटोनिया व्यर्थ । आपुले हेचित्त आपणा ग्वाही ॥४॥ 


चित्ता मिळे त्याचा संग रुचिकर । क्षोभविता दूर तोची भले ॥१॥ 
ऐसी परंपरा आलीसे चालत । भलत्याची नीत त्यागावरी ॥ध्रु॥ 
हो का पिता पुत्र बंधु कोणी तेही । विजाति संग्रही धरू नये ॥२॥ 
तुका म्हणे सत्य पाळावे वचन । अन्यथा आपण करू नये ॥३॥ 


आपुली कसोटी शुद्ध राखी कारण | आगीने भूषण अधिक पुट ॥१॥ 
नाही कोणासवे बोलणे लागत । निशचिंतीनेचित्तसमाधान ॥ध्रु॥ 
लपविले ते ही ढेकरे उमटे । खोटियाचे खोटे उर फोडी ॥२॥ 

तुका म्हणे निंदा स्तुति दोन्ही वाव । आपुलाला भाव फळा येतो ॥३॥ 


आणिकाच्या घाते मानिता संतोष । सुखदुःख दोष अंगी लागे ॥१॥ 
ऐसे मनी वाहू नयेती संकल्प | करू नये पाप भांडवल ॥ध्रु॥ 
क्‍्लेशाची चित्तीराहाते काचणी । अग्नीत टाकोनी ठाव जाळी ॥२॥ 
तुका म्हणे येणे घडे पुण्यक्षय । होणार ते होय प्रारब्धेंची ॥३॥ 


अज्ञानाची भक्ति इच्छीती संपत्ती । तयाचिये मती बोध कैंचा ॥१॥ 
अज्ञानाची पूजा कामिक भावना । तयाचिया ध्याना देव कैंचा ॥ध्रु॥ 
अज्ञानाचे कर्म फळी ठेवी मन । निष्काम साधन तया कैचे ॥२॥ 
अज्ञानाचे ज्ञान विषयावरी ध्यान । ब्रह्म सनातन तया कैचे ॥३॥ 
तुका म्हणे जळो ऐसियाचे तोड । अज्ञानाचे बंड वाढविती ॥४॥ 


गुळे माखोनिया दगड ठेविला । वर दिसे भला लोकाचारी ॥१॥ 
अंतरी विषयाचे लागले पैं पिसे । बाहिरल्या वेषे भुलवी लोका ॥ध्रु॥ 
ऐसिया डांभिका कैची हरीसेवा । नेणेची सद्वावा कोणे काळी ॥२॥ 
तुका म्हणे येणे कैसा होय संत । विटाळले चित्त काम क्रोधे ॥३॥ 


आयुष्य वेचुनी कुटुंब पोसीले । काय हित केले सांग बापा ॥१॥ 
फुकाचा चाकर जालासी काबाडी । नाही सुख घडी भोगावया ॥ध्रु॥ 
दुर्लभ मनुष्यजन्म कष्टे पावलासी । दिला कुटुंबासी कामभोग ॥२॥ 
तुका म्हणे ऐसे आयुष्य नासीले । पाप ते साचीले पतनासी ॥३॥ 


अनंत लक्षणे वाणिता अपार | संताचे ते घर सापडेना ॥१॥ 
जये घरी संत राहती आपण । ते तुम्हा ठिकाण आतुडेना ॥ध्रु॥ 
ठिकाण धरूनी पाहवे ते संत । उगाच आकात करू नये ॥२॥ 
संत होउनिया संतासी पाहावे । तरीच तरावे तुका म्हणे ॥३॥ 


संताचा पढीया वो कैशापरी लाहो । नामाचा आठवो कैसा राहे ॥१॥ 
हेची थोर चिंता लागली मनासी । निजता निद्रेसी न लगे डोळा ॥ध्रु॥ 
जेविता जेवणी न लगे गोड धड । वाटते काबाड विषयसुख ॥२॥ 
ऐसिया संकटी पाव कृपानिधी । लावी संतपदी प्रेमभावे ॥३॥ 

तुका म्हणे आम्ही नेणो काही हित । तुजविन अनाथ पांडुरंगा ॥४॥ 


पंढरीचा वास धन्य तेची प्राणी । अमृताची वाणी दिव्य देहो ॥१॥ 
मूढ मतिहीन दुष्ट अविचारी । ते होती पंढरी दयारूप ॥ध्रु॥ 

शांति क्षमा अंगी विरक्ति सकळ । नैराश्य निर्मळ नारी नर ॥२॥ 
तुका म्हणे नाही वर्णा अभिमान । अवघे जीवन्मुक्त लोक ॥३॥ 


देखीचे ते ज्ञान करावे ते काई । अनुभव नाही आपणासी ॥१॥ 
इंद्रिया चे गोडी ठकली बहुते । सोडिता मागुते आवरेना ॥ध्रु॥ 
युक्तीचा आहार नीतीचा वेव्हार । वैराग्य ते सार तरावया ॥२॥ 
नाव रेवाळिता घाला घाली वारा । तैसा तो पसारा अहंतेचा ॥३॥ 
तुका म्हणे बुध्दी आपुले अधीन । करी नारायण आतुडे तो ॥४॥ 


नर नारी बाळे अवघा नारायण । ऐसे माझे मन करी देवा ॥१॥ 

न यो काम क्रोध द्वेष निंदा द्वंद । अवघा गोविंद निःसंदेह ॥ध्रु॥ 
असावे म्या सदा विषयी विरक्त । काया वाचा चित्त तुझे पायी ॥२॥ 
करोनिया साह्य पुरवी मनोरथ । व्हावे कृपावंत तुका म्हणे ॥३॥ 


आपुल्या पोटासाटी | करी लोकाचिया गोष्टी ॥१॥ 
जेणे घातले संसारी । विसरला तोची हरी ॥ध्रु॥ 
पोटा घातले अन्न । न म्हणे पतितपावन ॥२॥ 

मी कोठील आणि कोण । हे न कळे ज्यालागून ॥३॥ 
तुका म्हणे नरस्तुति । करितो भाट त्रिजगतीं॥४॥ 


स्वये आपणची रिता । रडे पुढिलांच्या हिता ॥१॥ 
सेकी हे ना तेसे जाले । बोलणे तितुके वाया गेले ॥ध्रु॥ 
सुखसांगरी नेघे वस्ती । अंगी ज्ञानपणाची मस्ती ॥२॥ 
तुका म्हणे गाढव लेखा। जेथे भेटेल तेथेठोका ॥३॥ 


जगी कीर्ती व्हावी । म्हणोनी जालासी गोसावी॥१॥ 
बहुत केले पाठांतर । वर्म राहिले से दूर ॥ध्रु॥ 
चित्तीनाही अनुताप। लटिके भगवे स्वरूप ॥२॥ 
तुका म्हणे सिंदळीच्या । व्यर्थ श्रमविली वाचा ॥३॥ 


प्राक्तनाच्या योगे आळशावरी गंगा । स्नान काय जगा करू नये ॥१॥ 
उभी कामधेनु मागिले अंगणी । तिसी काय ब्राम्हणी वंदूं नये ॥ध्रु॥ 
कोढियाचे हाते परिसे होय सोने । अपवित्र म्हणोन घेऊ नये ॥२॥ 
यातिहीन जाला गावी चा मोकासी । त्याच्या वचनासी मानूनये ॥३॥ 
भावारूढ तुका मुद्रा विठोबाची । न मनी तया ची तोडे काळी ॥४॥ 


बोलिलो उत्कर्ष । प्रेमरस दाशत्वे ॥१॥ 

साच करिता नारायण । जया शरण गेलो तो ॥ध्रु॥ 
समर्थ तो आहे ऐसा। धरिली इच्छा पुरवी ॥२॥ 
तुका म्हणे लडिवाळाचे । द्यावे साचे करुनीया ॥३॥ 


विचा केला ठोबा । म्हणोनि नाव तो विठोबा ॥१॥ 
का रे नेणा त्याचे नाव | काय वेदासी नाही ठाव ॥ध्रु॥ 
शेष स्तुती प्रवर्तला । जिव्हाचीरुनी पलंग जाला ॥२॥ 
तुका म्हणे सत्ता । ज्याची काळाचिये माथा ॥३॥ 


भ्रतारअंगसंगेसुखाची वेवस्था । आधी तो सांगता नये कोणा ॥१॥ 
तथापि सांगणे कुमारिकेपाशी | ते काय मानसी सुख मानी ॥ध्रु॥ 
तैसा आत्मबोध आधी बोलो नये । बोलासी तो काय सांपडेल ॥२॥ 
तथापि सांगणे बहिर्मुखापाशी । तो काय संतोषासी मूळ होय ॥३॥ 
तुका म्हणे संत सुखाचे विभागी । ब्रह्मानंद जगी साधूरूपे ॥४॥ 


कलयुगामाजी थोर जाले बंड । नष्ट लोक लंड जाले फार ॥१॥ 

न धरिती सोय न पुसती कोणा । येते जैसे मना तैसे चाले ॥ध्रु॥ 
सज्जनाचा वारा टेकों नेदी द्वारा । ऐसिया पामरा तारी कोण ॥२॥ 
विश्वास तयाचा बैसेना कोठे ही । स्तुति निंदा पाही जीवी धरी ॥३॥ 
तुका म्हणे कैसे केले नारायणे । जाणावे हे कोणे तयाविन ॥४॥ 


आपुली बुटबुट घ्यावी । माझी परताप द्यावी ॥१॥ 
आपुला मंत्र नव्हे बरा । माझा बईल चुकला मोरा ॥२॥ 
तुका म्हणे ऐशा नरा । परिस न झोंबे खापरा ॥३॥ 


भावभक्तिवादे करावे कीर्तन । आशाबधी मन करू नये ॥१॥ 
अन्न पाणी धन द्रव्य नारायण | विठ्ठला वाचून बोलूं नये ॥ध्रु॥ 
सप्रेम करावे देवाचे कीर्तन । भय द्या सोडून शरीराचे ॥२॥ 

तरी मग जोडे विठ्ठलनिधान | केलिया कीर्तन सिद्धी पावे ॥३॥ 
देव जोडिलिया तया काय उणे | तुका म्हणे मन धीट करा ॥४॥ 


चोरासी चांदणे वेश्येसी सेजार । परिसेंसी खापर काय होय ॥१॥ 
दुधाचे आधणी वैरिले पाषाण । कदा काळी जाण पाकनव्हे ॥२॥ 
तुका म्हणे जरी पूर्वपुण्ये सिद्धी । तरीच राहे बुध्दी संतसंगी ॥३॥ 


रोगिया मिष्टान्न मर्कटा चंदन । कागासी लेपन कर्पूराचे ॥१॥ 
निर्नासीका जैसा नावडे आरिसां। मूर्खालागी तैसा शास्त्रबोध ॥ध्रु॥ 
दास तुका म्हणे विठ्ठलउदारे । अज्ञानअंधारे दूरी केले ॥२॥ 


मथनासाटी धर्माधर्म । त्याचे वर्म नवनीत ॥१॥ 
तेची ते घाटूं नये । आले जाय नासूनि ॥ध्रु॥ 


सांभाळावे वरावर । वर्म दूर न वजावे ॥२॥ 
तुका म्हणे घाले पोट । मग बोटचांचणी॥३॥ 


माझा घात पात अथवा हित फार । अवघा विचार तुझ्या हाती॥१॥ 
ठेवुनि जीव भाव तुझ्या ठायी चित्त । राहिलो निवांत पांडुरंगा ॥ध्रु॥ 

चित्ताचा चाळक बुध्दीचा जनिता । काय नाही सत्ता तुझे हाती॥२॥ 
तुका म्हणे काय करिसी ते पाहीन । ठेविसी राहीन सुखे तेथे॥३॥ 


संतपाउले साजिरी । गंगा आली आम्हा वरी ॥१॥ 
जेथे पडे रजधुळी । तेथेकरावी अंघोळी ॥ध्रु॥ 
स्वेतबंद वाराणसी। अवघी तीर्थे तयापासी ॥२॥ 
तुका म्हणे धन्य जालो । संतसांगरी मिळालो ॥३॥ 


न घडे मायबापे बाळकाचा घात । आपणादेखत होऊ नेदी ॥१॥ 
का मी मनी चिंता वाहू भय धाक । काय नव्हे एक करिता तुज ॥ध्रु॥ 
वर्म जाणे त्याच्या हिताचे उपाय । तान भूक वाहे कडिये खांदी ॥२॥ 
तुका म्हणे तू गा कृपावंत भारी । ऐसे मज हरी कळो आले ॥३॥ 


करावे कीर्तन । मुखी गावे हरीचे गुण ॥१॥ 

मग काही नव्हे बाधा । काम दुर्जनाच्या क्रोधा ॥ध्रु॥ 
शांतिखड्ग हातीं। काळासी ते नागविती ॥२॥ 
तुका म्हणे दाता सखा । ऐसाअनंतासारिखा ॥३॥ 


तुझी कीर्ती सांगो तुजपुढे जरी । ब्रह्मांडी ही हरी माईना ते ॥१॥ 
मेरूची लेखणी सांगराची शाई । कागद हा मही न पुरेची ॥ध्रु॥ 
अनंत अपार आपंगिले भक्त । माझे ची संचित ओडवेना ॥२॥ 

तुका म्हणे तुम्हा बोल नाही देवा । पामरे म्या सेवा केली नाही ॥३॥ 


काय साधनाच्या कोटी । केल्या आटी होती त्या॥१॥ 
देव कृपा करी जरी । होय उजरी स्वरूपी ॥ध्रु॥ 

केले होते चिंता श्रम । उपरम न होता ॥२॥ 

तुका म्हणे कळो आले । सर्व जाले आपरूप ॥३॥ 


तुज काय करू मज एक सार । अमृतसांगर नाम तुझे ॥१॥ 

काय येणे उणे आम्हा तयापोटी । गोविता हे कंठी कामधेनु ॥ध्रु॥ 
नोळखे तानुले माय ऐसी कोण । वोरसे देखून शोक त्याचा ॥२॥ 
जो नाही देखिला याचक नयनी । तो पावे घेउनि लज्जा दान ॥३॥ 
नामासाटी प्राण सांडियेला रणी । शूर ते भांडणी न फिरती ॥४॥ 
तुका म्हणे आम्ही गाता गीतीभला । भेटूनी विठ्ठला काय चाड ॥५॥ 


कृपेचे सांगर हे साधूजन । तिही कृपादान केले मज॥१॥ 

बोबडे वाणीचा केला अंगीकार । तेणे माझा स्थिर केला जीव ॥ध्रु॥ 
तेणे सुखे मन स्थिर जाले ठायी । संतीदिला पायी ठाव मज ॥२॥ 

नाभी नाभी ऐसे बोलिलो वचन । ते माझे कल्याण सर्वस्व ही ॥३॥ 
तुका म्हणे जालो आनंदनिर्भर | नाम निरंतर घोष करू ॥४॥ 


भक्तीचे वर्म जयाचिये हाती। तया घरी शांति दया ॥१॥ 
अष्टमासिद्धी वोळगती द्वारी । न वजती दुरी दवडिता॥ध्रु॥ 
तेथेदुष्ट गुण न मिळे निशेष । चैतन्याचा वास जयामाजी ॥२॥ 
संतुष्टचित्त सदा सर्वकाळ । तुटली हळहळ त्रिगुणाची ॥३॥ 
तुका म्हणे येथे काय तो संदेह । आमचे गौरव आम्ही करू ॥४॥ 


साच हा विठ्ठल साच हे करणे | संत जे वचने बोलियेले ॥१॥ 
साच ते स्वहित साच ते प्रचित । साच वेद नीत सांगतील ॥२॥ 
तुका म्हणे घेती साच साच भावे । लटिके वर्म ठावे नाही त्यांसी ॥३॥ 


संगेवाढे सीण न घडे भजन । त्रिविध हे जन बहु देवा ॥१॥ 

याचि दुःखे या जनाचा काटाळा । दिसताती डोळा नानाछंद ॥ध्रु॥ 
एकविध भाव राहावया ठाव । नेदी हा संदेह राहो चित्ती॥२॥ 
शब्दज्ञानी हित नेणती आपुले । आणिक देखिले नावडे त्या ॥३॥ 
तुका म्हणे आता एकलेची भले । बैसोनि उगले राहावे ते ॥४॥ 


तुझे वर्म आम्हा कळो आले सुखे । संताचिया मुखे पांडुरंगा ॥१॥ 
अवघाची नट वाउगा पसारा । चेईला तू खरा तूची एक ॥ध्रु॥ 


म्हणउनि देहबुध्दी नासीवंता । नातळे या चित्ता नेदावया ॥२॥ 
सोय हे लागली पुढिलांची वाट । पावले जे नीट तुजपाशी ॥३॥ 
तुका म्हणे नाही कोणासवे काज । बोलायाचे मज अंतरीचे ॥४॥ 


पुण्यपापा ठाव नाही सुखदुःखा । हानि लाभ शंका नासलिया ॥१॥ 
जिता मरण आले आप पर गेले | मूळ छेदियेले संसाराचे ॥ध्रु॥ 
अधिकार जाती वर्ण धर्म याती । ठाव नाही सत्य असत्याशी ॥२॥ 
जन वन भिन्न आचेत चळण । नाही दुजेपण ठाव यासी ॥३॥ 

तुका म्हणे देह वाईले विठ्ठली । तेव्हाच घडली सर्व पूजा ॥४॥ 


संकोचतो जीव महत्त्वाच्या भारे । दासत्वची बरे बहु वाटे ॥१॥ 
कळावी जी माझी आवडी हे संता । देणे तरी आता हेची द्यावे ॥ध्रु॥ 
तुमचे चरण पावविलो सेवा । म्हणउनि हेवाहाची करी ॥२॥ 
विनउनी तुका वंदितो चरण । लेखा रजरेण चरणी चे ॥३॥ 


देव कैंचा तया दुरी । भाका बरी करुणा ॥१॥ 
आळवित्या न लगे धर | माय जाणे रे भातुके ॥ध्रु॥ 
नावे तरी ज्याचा भार । पैल पार जवळी त्या ॥२॥ 
आता परदेशी तुका । जाला लोकावेगळा ॥३॥ 


भक्ति ज्याची थोडी । पूर्ण विषयाची गोडी ॥१॥ 
तो नरची नव्हे पाही । खर जाणावातो देही ॥ध्रु॥ 
भजन पूजन ही नेणे । काय स्वरूपासी जाणे ॥२॥ 
तुका म्हणे त्याला । भोवंडून बाहेर घाला ॥३॥ 


समुद्र हा पिता बंधु हा चंद्रमा । भगिनी ते रमा शंखाची या ॥१॥ 
मेहुणा जयाचा द्वारकेचा हरी । शंख दारोदारी भीक मागे ॥२॥ 
दुष्ट हे जाणावे आपुले स्वहित । तुका म्हणे मात ऐसी आहे ॥३॥ 


भवाचिया संगेबहु च नाडिले । कळिकाळे पाडिले तोडघसी ॥१॥ 
तया भवसंगेगुंतलासी वाया । धन पुत्र जाया भुलो नको ॥ध्रु॥ 
जेजे घडी जाय तेते काळ खाय । प्राण्या तरणोपाय काय केला ॥२॥ 


तुका म्हणे करी सर्व ही तू त्याग । अपाअ हे सर्वांग जगदीशी ॥३॥ 


रुचे सकळा मिष्टान्न | रोग्या विखाच्या समान॥१॥ 

तरी का तया एकासाटी । काम अवघे करणे खोटी ॥ध्रु॥ 
दर्पण नावडे एका । ठाव नाही ज्याच्या नाका ॥२॥ 
तुका म्हणे खळा । उपदेशाचा काटाळा ॥३॥ 


जागा घरटी फिरे तस्कराची दिवसाराती । नीदसुरे नाडिली असो मागो किती ॥१॥ 
हाट करी सकळ जन । वस्तु करा रे जतन ॥ध्रु॥ 

हुशार ठायी । निजनिजेलिया पाही ॥२॥ 

सावचित्त असे खरा | लाभ घेउन जाये घरा ॥३॥ 

तराळ राळ बोंबे उतराई। राखा आपुलिया भाई ॥४॥ 

हरीच्या नामी घालूं जागा | तुका म्हणे हुशार गा ॥५॥ 


संतानी सरता केलो तैसेपरी । चंदनी ते बोरी व्यापियेली॥१॥ 
गुण दोष याती न विचारिता काही | ठाव दिला पायी आपुलिया ॥२॥ 
तुका म्हणे आले समर्थाच्या मना । तरी होय राणा रंक त्याचा ॥३॥ 


चित्तीतुझे पाय डोळा रूपाचे ध्यान । अखंड मुखी नाम वर्णावे गुण ॥१॥ 

हेची एक तुम्हा देवामागणे दातारा । उचित ते करा माझा भाव जाणुनी ॥ध्रु॥ 

खुंटली जाणी व माझे बोलणे आता । करू यावी तैसी करावी बाळकाची चिंता ॥२॥ 
तुका म्हणे आता नको देऊ अंतर । न कळे पुढे काय बोलो विचार॥३॥ 


संताच्या पादुका घेईन मोचे खांदी । हाती टाळ दिंडी नाचेन पुढे ॥१॥ 
भजनविधी नेणे साधन उपाय । सकळ सिद्धी पाय हरीदासांचे ॥ध्रु॥ 
ध्यानगती मति आसन समाधी । हरीनाम गोविंदी प्रेमसुख ॥२॥ 
नेणता निर्लज्ज नेणे नादभेद । सुखे हा गोविंद गाऊ गीती॥३॥ 

सर्व जोडी मज गोत आणि वित्त । तुका म्हणे संतमहंतपाय ॥४॥ 


हरीजनी प्राण विकली हे काया । अंकिला मी तया घरी जालो ॥१॥ 
म्हणिये सत्वर करीन सांगता । घेईन मी देता शेष त्यांचे ॥ध्रु॥ 
आस करुूनीया राहेन अंगणी । उचिष्टाची धणी घ्यावयासी ॥२॥ 


चालता ते मार्गी चरणीचे रज । उडती सहज घेइन आता ॥३॥ 
दुरि त्या पासूनि न वजे दवडिता । तुका म्हणे लाता घेइन अंगी ॥४॥ 


पुण्य फळले बहुता दिवसां । भाग्य उदयाचा ठसा । जाला सन्मुख तो कैसा । संतचरण पावलो ॥१॥ 
आजी फिटले माझे कोडे । भवदुःखाचे सांकडे । कोंदाटले पुढे । ब्रह्म सावळे ॥ध्रु॥ 

आलिंगणे संताचिया । दिव्य जाली माझी काया । मस्तक पाया । वरी त्यांच्या ठेविता ॥२॥ 

तुका म्हणे धन्य झालो । सुखे संताचिया धालो । लोटांगणी आलो । पुढे भार देखोनी ॥३॥ 


ठाव देउनिया राखे पायापासी । मी तो आहे रासी पातकाची ॥१॥ 
पातकाची रासी म्हणता लागे वेळ । ऐके तो कृपाळ नारायण ॥ध्रु॥ 
नारायणनामे अवघे सांग जाले । असंगची केले एकमय ॥२॥ 
एकमय जाले विठोबाच्या नामे । भेदाभेद कर्म आणिक काही ॥३॥ 
तुका म्हणे चित्तीचिंतिले जे होते । ते होय आपैते नामे याच्या ॥४॥ 


आता आम्हा भय नाही बा कोणाचे । बळ विठोबाचे जाले असे ॥१॥ 
धीर दिला आम्हा येणे पांडुरंगे । न पांगो या पांगेसंसाराच्या ॥२॥ 
तुका म्हणे माझा कैवारी हा देव । नाही भय भेव त्याच्या संगे ॥३॥ 


भक्ति आम्ही केली सांडुनी उद्वेग । पावलो हे सांग सुख याचे ॥१॥ 
सुख आम्हा जाले धरिता यांचा संग । पळाले उद्रेग सांडूनिया ॥२॥ 
तुका म्हणे सुख बहु जाले जिवा । घडली या सेवा विठोबाची ॥३॥ 


शास्त्रज्ञ हो ज्ञाते असती बहुत । परि नाहीचित्त हाता आले ॥१॥ 
क्षणा एका साटी न धरवे धीर । तेणे हा रघुवीर अंतरतो ॥ध्रु॥ 
तोळाभर सोने रतिभार राई । मेळविल्या पाही नास होतो ॥२॥ 
हरीचे अंकित असती विरळागत । तया सी अच्युत कृपा करी ॥३॥ 
तुका म्हणे काय धुडवण्या गोष्टी । जंव नाही गाठीचित्त आले ॥४॥ 


इंद्रिया सी नेम नाही । मुखी राम म्हणोनि काई ॥१॥ 
जेविं मासीसंगेअन्न । सुख नेदी ते भोजन ॥ध्रु॥ 
कीर्तन करावे । तैसे करूनी दावावे ॥२॥ 

हे तो अंगी नाहीचीन्हे । गाइले वेश्येच्या ढव्याने ॥३॥ 


तुका म्हणे नका रागा | संत शिवू नेदिती अंगा ॥४॥ 


न लगे देवा तुझे आम्हासी वैकुंठ । सायुज्याचा पट न लगे मज ॥१॥ 
देई तुझे नाम मज सर्वकाळी । मागेन वनमाळीहेची तुज ॥ध्रु॥ 

नारद तुंबर उद्धव प्रल्हाद । बळी रुक्मांगद नाम ध्याती ॥२॥ 

सीद्ध मुनिगण गंधर्व किन्नर । करिताती गजर रामनामे ॥३॥ 

तुका म्हणे हरी देई तुझे नाम । अखंडित प्रेम हेची द्यावे ॥४॥ 


पावलो प्रसाद इच्छा केली तैसी । जाले या चित्तासी समाधान ॥१॥ 
मायबाप माझा उभा कृपादानी । विटे सम जोडुनी पादांबुजे ॥ध्रु॥ 
सांभाळासी येऊ नेदी च उणीव । अधिकारगौरव राखे तैसे ॥२॥ 
तुका म्हणे सर्व अंतर्बाह्य आहे | जया तैसा राहे कवळूनी ॥३॥ 


होते तैसे पायी केले निवेदन । अंतरलो दिन बहुत होतो ॥१॥ 
संबोखुनी केले समाधानचित्त । वोगरुणि भात प्रेमरस॥ध्रु॥ 
नामरत्नमणी करूनी भूषण । अळंकारमंडण माळा दिली ॥२॥ 
तुका म्हणे सुखे जालो निरामय । नामी नामसोय निमग्नरता ॥३॥ 


स्थिरावली वृत्ति पांगुळला प्राण । अंतरीची खुण पावुनिया ॥१॥ 
पुंजाळले नेत्र जाले अर्धोन्मीळित । कंठ सद्गदित रोमांच आले ॥ध्रु॥ 
चित्त चाकाटले स्वरूपा माझारी । न निघे बाहेरी सुखावलो ॥२॥ 
सुनीळ प्रकाश उदैजला दिन । अमृताचे पान जीवनकळा ॥३॥ 
शशिसूर्या जाली जीवे ओवाळणी । आनंदा दाटली आनंदाची ॥४॥ 
तुका म्हणे सुखे प्रेमासी डुलत । वीरालो निश्चिंत निशचिंतीने ॥५॥ 


बोध्यअवतार माझिया अदृष्टा | मौन्य मुखे निष्ठा धरियेली ॥१॥ 
लोकाचियेसाटी शाम चतुर्भुज । संतासवे गुज बोलतसां ॥ध्रु॥ 
आले कलियुग माझिया संचिता । डोळा हाकलिता न पडेसी ॥२॥ 
म्या च तुझे काय केले नारायणा । का नये करुणा तुका म्हणे ॥३॥ 


मुखी विठ्ठलाचे नाम । मग कैंचा भवभ्रम ॥१॥ 
चालता बोलता खाता । जेविता निद्रा करिता ॥ध्रु॥ 


सुखे असो संसारी । मग जवळी च हरी ॥२॥ 
मुक्तिवरील भक्ति जाण । अखंड मुखी नारायण ॥३॥ 
मग देवभक्त जाला । तुका तुकी उतरला ॥४॥ 


प्रेम जडले तुझे पायी । आणिक न सुचे मजला काही ॥१॥ 
रात्रीदिवस तुझे ध्यान । तेची माझे अनुष्ठान ॥ध्रु॥ 
नामापरते नेणे दुजे । ऐसे कळले मजला निज ॥२॥ 

तुका म्हणे अंतकाळी । आम्हा सोडवी तात्काळी ॥३॥ 


तुझे पाय माझी काशी । कोण जाय माझे काशी॥१॥ 
तुझे रूप तेची ध्यान । तेची माझे अनुष्ठान ॥ध्रु॥ 

तुझे चरण तेची गया । जाले गयावर्जन देहा ॥२॥ 
तुका म्हणे सकळ तीर्थे । तुझे पायी वसती येथे ॥३॥ 


क्षुधा तृषा काही सर्वथा नावडे । पहावया धावे कोल्हाटासी ॥१॥ 
कथेसी साक्षेपे पाचारिला जरी । म्हणे माझ्या घरी कोणी नाही ॥ध्रु॥ 
बलत्कारी जरी आणिला कथेसी । निद्रा घे लोडेसी टेकुनिया ॥२॥ 
तुका म्हणे थुंका त्याच्या तोंडावरी । जातो यमपुरी भोगावया ॥३॥ 


श्रीराम सखा ऐसा धरी भाव । मीपणाचा ठाव पुसी मना ॥१॥ 
शरण निरंतर म्हण तू गोविंदा । वाचे लावी धंदा नारायण ॥ध्रु॥ 
यापरी सोपान नाही रे साधन । वाहातसे आण तुझी मना ॥२॥ 
नको काही करू अळस अंतरी । जपे निरंतर रघुपती ॥३॥ 
तुका म्हणे मोठा लाभ नरदेही । देहीच विदेही होती नामे ॥४॥ 


सर्वापरी तुझे गुण गाऊ उत्तम । तुझे ठायी प्रेम राहो माझे ॥१॥ 
माउली परिस आहेसी उदार । तरी का निष्ठुर मन केले ॥ध्रु॥ 
ग्जेंद्राकारणे केले त्वा धावणे । तरी का निर्वाण पाहातोसी॥२॥ 
प्रल्हादास कष्टी रक्षिले तो देवा । तरी का केशवासांडी केली ॥३॥ 
अन्यायी अजामेळ तो जाला पावन । ऐसे हे पुराण हाका मारी ॥४॥ 
तुका म्हणे माझे थोर अपराध । नाम करी छेद क्षणमात्रे ॥५॥ 


आता वाटों नेदी आपुले हे मन । न सोडी चरण विठोबाचे ॥१॥ 
दुजियाचा संग लागो नेदी वारा । आपुल्या शरीरा वरुनिया ॥ध्रु॥ 
यावे जावे आम्ही देवाच सांगाते । मागूनी करीत हेची आलो ॥२॥ 
काय वाया गेलो तो करू उद्वेग । उभा पांडुरंग मागेपुढे ॥३॥ 
तुका म्हणे प्रेम मागतो आगळे । येथे भोगू फळे वैकुंठीची ॥४॥ 


आता आम्हा हेची काम । वाचे स्मरू रामराम ॥१॥ 
ऐसी मोलाची हे घडी । धरू पायाची आवडी ॥ध्रु॥ 
अमृताची खाणी । तये ठायी वेचूं वाणी ॥२॥ 

तुका म्हणे पांडुरंगा । माझ्या जीवी च्या जिवलगा ॥३॥ 


आता जावे पंढरीसी । दंडवत विठोबासी ॥१॥ 

जेथे चंद्रभागातिरी । आम्ही नाचो पंढरपुरी ॥ध्रु॥ 

जेथे संताची दाटणी । त्याचे घेऊ पायवणी ॥२॥ 

तुका म्हणे आम्ही बळी । जीव दिधला पाया तळी ॥३॥ 


आम्ही नरका जाता काय येइल तुझ्या हाता । ऐसातू अनंता विचारी पां ॥१॥ 
तुज शरण आलियाचे काय हेची फळ। विचारा दयाळ कृपानिधी ॥ध्रु॥ 

तुझे पावनपण न चले आम्हासी । ऐसे हृषीकेशी कळो आले ॥२॥ 

आम्ही दुःख पावों जन्ममरण वेथा । काय तुझ्या हाता येत असे ॥३॥ 

तुका म्हणे तुम्ही खादली हो रडी । आम्ही धरली सेंडी नाम तुझे ॥४॥ 


पांडुरंगे पाहा खादलीसे रडी । परिणाम सेंडी धरिली आम्ही ॥१॥ 

आता संतानी करावी पंचाईत । कोण हा फजीतखोर येथे ॥ध्रु॥ 
कोणाचा अन्याय येथे आहे स्वामी । गर्जतसो आम्ही पातकी ही ॥२॥ 
याचे पावनपण सोडवाची तुम्ही । पतितपावन आम्ही आहो खरे ॥३॥ 
आम्ही तव आहो अन्यायी सर्वथा । याची पावन कथा कैसी आहे ॥४॥ 
तुका म्हणे आम्ही मेलो तरी जाणा । परि तुमच्या चरणा न सोडावे ॥५॥ 


घालूनिया मध्यावर्ती । दाटुनि उपदेश देती ॥१॥ 
ऐसे पोटभरे संत । तया कैंचा भगवंत ॥ध्रु॥ 
रांडापोरांते गोविती । वर्षासन ते लाविती ॥२॥ 


जसे बोलती निरोपणी । तैसी न करिती करणी ॥३॥ 
तुका म्हणे तया । तमोगुणियाची क्रिया ॥४॥ 


वैभव राज्य संपत्ती टाकावी । उदरार्थ मागावी माधोकरी॥१॥ 
आपुले ते आधी करावे स्वहित । ऐसी आहे नीत स्वधर्माची ॥ध्रु॥ 
वर्ण कुळ जाति याचा अभिमान । तजावासन्मान लौकिकाचा ॥२॥ 
तुका म्हणे राहे एकाकी निःशंक । देउनिया हाक कंठी काळ ॥३॥ 


हातपाय मिळोनि मेळा । चला म्हणती पाहो डोळा ॥१॥ 
देखणी नव्हे देखती कैसे । सकळाचा देखणा डोळाची असे ॥२॥ 
डोळयाचा डोळा पाहो गेला । तुका म्हणे तो पाहो ठेला ॥३॥ 


मुखे संति इंद्रिये जती । आणिक नेणे भाव भक्ती॥१॥ 
देवाहेची दोन्ही पदे । येर गाइली विनोदे ॥२॥ 
चित्ताचे आसन। तुका करितो कीर्तन ॥३॥ 


धावोनिया आलो पहावया मुख । गेले माझे दुःख जन्मांतरिंचे ॥१॥ 
ऐकिले ही होते तैसेची पाहिले । मन स्थिरावले तुझ्या पायी ॥२॥ 
तुका म्हणे माझी इच्छा पूर्ण जाली । काही न राहिली वासना हे ॥३॥ 


गावलोकिकाही लावियेले पिसे । काय सांगो ऐसे तुजपासी ॥१॥ 
तोंड काळे केले फिरवीले मज । नाही धरिली लाज पांडुरंगा ॥ध्रु॥ 
काय तुजपासी सांगो हे गाऱ्हाणे । मग काय जिणे तुझे माझे ॥२॥ 
कोणासाटी आता करावा संसार । केली वारावार आपणेची ॥३॥ 
तुका म्हणे आम्ही मोडिला घरचार । धरियेला धीर तुझ्या पायी ॥४॥ 


जीवे जीव नेणे पापी सारिकाची । नळी दुजयाची कापूं बैसे ॥१॥ 
आत्मा नारायण सर्वा घटी आहे । पशुमध्ये काय कळो नये ॥ध्रु॥ 
देखत हा जीव हुंबरे वरडत । निष्ट्राचे हात वाहाती कैसे ॥२॥ 

तुका म्हणे तया चांडाळासी नर्क । भोगिती अनेक महादुःखे ॥३॥ 


मनी भाव असे काही । तेथेदेव येती पाही ॥१॥ 


पाहा जनाई सुंदरी । तेथेदेव पाणी भरी ॥ध्रु॥ 
शुद्ध पाहोनिया भाव । त्याचे हृदयी वसे देव ॥२॥ 
तुका म्हणे विठोबासी । ठाव देई चरणापासी ॥३॥ 


भागल्याचे तारू शिणल्याची साउली । भुकेलिया घाली प्रेमपान्हा ॥१॥ 
ऐसी हे कृपाळू अनाथांची वेशी । सुखाची च राशी पांडुरंग ॥ध्रु॥ 
सकळा सन्मुख कृपेचिया दृष्टी । पाहे बहु भेटी उतावीळा ॥२॥ 

तुका म्हणे येथे आता उरला कैंचा । अनंता जन्मींचा शीण भाग ॥३॥ 


काय न्यून आहे सांगा । पांडुरंगा तुम्हा पे ॥१॥ 
आमुची तो न पुरे इच्छा । पिता ऐसामस्तकी ॥ध्रु॥ 
कैसी तुम्हा होय सांडी । करुणा तोडी उच्चारे ॥२॥ 
आश्चर्यची करी तुका । हे नायका वैकुंठिंचिया ॥३॥ 


चित्त गुंतले प्रपंचे । जाले वेडे ममतेचे ॥१॥ 

आता सोडवी पांडुरंगा । आले निवारी ते आंगा ॥ध्रु॥ 
गुंतली चावटी । नामी रूपी जाली तुटी ॥२॥ 

तुका म्हणे चाली । पुढे वाट खोळंबली ॥३॥ 


किती एका दिसी । बुध्दी जाली होती ऐसी ॥१॥ 
काही करावे स्वहित । तो हे न घडे उचित ॥ध्रु॥ 
अवलंबुनी भीक। लाज सांडिली लौकिक ॥२॥ 
तुका म्हणे दीन । जालो मनुष्यपणा हीन ॥३॥ 


आता बरे जाले । सकाळी च कळो आले ॥१॥ 

मज न ठेवी इहलोकी । आलो तेव्हा जाली चुकी ॥ध्रु॥ 
युगमहिमा ठावा । नव्हता ऐसा पुढे देवा ॥२॥ 

तुका म्हणे ठेवी । भोगासाटी निरयगावी ॥३॥ 


परि आता माझी परिसावी विनंती । रखुमाईच्या पती पांडुरंगा ॥१॥ 
चुकलिया बाळा न मारावे जीवे । हित ते करावे मायबापी ॥२॥ 
तुका म्हणे तुझा म्हणताती मज । आता आहे लाज हेची तुम्हा ॥३॥ 


पापाचिया मुळे । जाले सत्याचे वाटोळे ॥१॥ 
दोष जाले बळिवंत । नाही ऐसी जाली नीत ॥ध्रु॥ 
मेघ पडो भीती । पिके सांडियेली क्षिती ॥२॥ 
तुका म्हणे काही । वेदा वीर्य शक्ति नाही ॥३॥ 


ऐसादुस्तर भवसांगर । नेणो कैसा उतरू पार ॥१॥ 
कामक्रोधादि सावजे थोर । दिसताती भयंकर ॥ध्रु॥ 
मायाममतेचे भोवरे | घेती भयानक फेरे ॥२॥ 
वासनेच्या लहरा येती । उद्योगहेलकावे बसती ॥३॥ 
तरावया एक युक्ति असे | तुका नामनावेमधी बैसे॥४॥ 


देव जडला जाइना अंगा । यासी काय करू सांगा॥१॥ 
वरकड देव येती जाती । हा देव जन्माचा सांगाती ॥ध्रु॥ 
अंगी भरले देवाचे वारे | देव जगची दिसे सारे ॥२॥ 
भूत न बोले निरुते। काही केल्या न सुटे ते ॥३॥ 

जीव खादला दैवते । माझा आणि पंचभूते ॥४॥ 

तुका म्हणे वाडे कोडे । उभे पुंडलिकापुढे॥५॥ 


हरीदासाचिये घरी । मज उपजवा जन्मांतरी ॥१॥ 
म्हणसी काही मागा । हेची देगा पांडुरंगा ॥ध्रु॥ 
संता लोटांगणी | जाता लाजो नको मनी ॥२॥ 
तुका म्हणे अंगी । शक्ती देई नाचे रंगी ॥३॥ 


लटिक्याचे आंवतणे जेविलिया साच । काय त्या विश्वास तोची खरा ॥१॥ 
कोल्हाटिणी लागे आकाशी खेळत । ते काय पावत अमरपद ॥ध्रु॥ 
जळमंडपयाचे घोडे राउत नाचती । ते काय तडवती युध्दालागी ॥२॥ 
तुका म्हणे तैसे मतवादीया चे जिणें। दिसे लाजिरवाणे बोलताची ॥३॥ 


काय आम्ही केले ऐसे । नुद्धरीजेसे सागावे ॥१॥ 
हरण कोल्हे वैकुंठवासी । कोण त्यासी अधिकार ॥ध्रु॥ 
गजा नाडया सरोवरी । नाही हरी विचारिले ॥२॥ 


तुका म्हणे गणिका नष्ट। माझे कष्ट त्याहुनी ॥३॥ 


भाग्यासाटी गुरु केला | नाही आम्हासी फळला॥१॥ 

याचा मंत्र पडता कानी । आमच्या पेवात गेले पाणी ॥ध्रु॥ 

गुरु केला घरवासी । आमच्या चुकल्या गाईम्हसी ॥२॥ 

स्वामी आपुली बुटबुट घ्यावी । आमुची प्रताप टाकुन द्यावी ॥३॥ 
तुका म्हणे ऐसे नष्ट । त्यांसी दुणे होती कष्ट ॥४॥ 


गुणा आला ईटेवरी । पीताबरधारी सुंदर जो ॥१॥ 
डोळे कान त्याच्या ठायी । मन पायी राहो हे ॥ध्रु॥ 
निवारोनी जाय माया । ऐसी छाया जयासी ॥२॥ 
तुका म्हणे समध्यान । हे चरण सकुमार ॥३॥ 


रंगी रंगे नारायण | उभा करितो कीर्तन ॥१॥ 
हातीघेउनिया वीणा । कंठी राहे नारायणा ॥ध्रु॥ 
देखिलीसे मूर्ति । माझ्या हृदयाची विश्रांती ॥२॥ 
तुका म्हणे देवा । देई कीर्तनाचा हेवा ॥३॥ 


तुझा भरवसा आम्हा । फार होता पुरुषोत्तमा ॥१॥ 
भवसागर संकटी । तारिशील जगजेठी ॥ध्रु॥ 

नाम आदीत्याचे झाड। त्याचा न पडे उजड ॥२॥ 
सीलंगणीचे सोने । त्यासी गाहाण ठेवी कोण ॥३॥ 
नामासारखी करणी । कोठे नाही त्रिभुवनी ॥४॥ 
तुका म्हणे देवा । ब्रिद सोडूनिया ठेवा ॥५॥ 


जालो आता दास । माझी पुरवी हे आस ॥१॥ 
पंढरीचा वारकरी । वारी चुको नेदी हरी ॥ध्रु॥ 
संतसमागम । अंगी भरोनिया प्रेम ॥२॥ 
चंद्रभागे स्नान । तुका म्हणे हेची दान ॥३॥ 


यासाटी करितो निष्ठुर भाषण । आहेसी तू जाण सर्वदाता ॥१॥ 
ऐसे दुःख कोण आहे निवारिता । ते मी जाऊ आता शरण त्यासी ॥ध्रु॥ 


बैसलासे केणे करुनी एक घरी । नाही येथे उरी दुसऱ्याची ॥२॥ 
तुका म्हणे आले अवघे पाया पे । आता मायबापे नुपेक्षावे ॥३॥ 


पोरा लागलीसे चट । धरी वाट देवळाची ॥१॥ 
सांगितले नेघे कानी । दुजे मनी विठ्ठल ॥ध्रु॥ 

काम घरी न करी धंदा । येथे सदा दुश्चित्त ॥२॥ 
आमुचे कुळी नव्हते ऐसे । हेची पिसे निवडले ॥३॥ 
लौकिकाची नाही लाज । माझे मज पारिखे॥४॥ 
तुका म्हणे नरका जाणे । त्या वचने दुष्टाची ॥५॥ 


देवा बोले आता बोला । त्वा का धरिला अबोला॥१॥ 
भेऊ नको देई भेटी । तू का पडिलासी संकटी ॥ध्रु॥ 
तुझ्या जीवीचे मी जाणे । म्हणसी मुक्ती आम्हा देणे ॥२॥ 
तुका म्हणे न लगे काही । चित्त राहो तुझे पायी ॥३॥ 


यमधर्म आणिक ब्रह्मादिक देव । त्यांचा पूर्ण भाव तुझे पायी ॥१॥ 
करिती स्मरण पार्वती शंकर । तेथेमी किंकर कोणीकडे ॥ध्रु॥ 
सहस्रमुखेसी घोष फणिवराचा | मज किंकराचा पाड काय ॥२॥ 
चंद्र सूर्य आणि सर्व तारांगणे । करिती भ्रमण प्रदक्षिणा ॥३॥ 
तुका म्हणे त्यांसी स्वरूप कळेना । तेथेमज दीना कोण पुसे ॥४॥ 


विठोबाचे पायी जीव म्या ठेविला । भक्तिभावे केला देव क्रणी ॥१॥ 
देव माझा क्रणी आहे सहाकारी । परसपरवारि भवभय ॥ध्रु॥ 
भवभयडोही बुडो नेदी पाही । धरुनिया बाही तारी मज ॥२॥ 
तारियेले दास पडिल्या संकटी । विष केले पोटी अमृतमय ॥३॥ 
अमृताते सेवीतसे नामरसां। तोडियेला फांसांबंधनाचा ॥४॥ 
बंधनाचा फांसांआम्ही काही नेणो । पाय तुझे जाणो पद्यनाभा ॥५॥ 
पद्यनाभा नाभिकमळी ब्रह्मादिक । त्रैलोक्यनायक म्हणविसी ॥६॥ 
म्हणविसी देवादासाचा अंकित | मनाचा संकेत पाहोनिया ॥७॥ 
पाहोनिया दृढ निश्चय तयाचा । तोची दास साचा जवळीक ॥८॥ 
जवळीक जाली ब्रह्मी सुखावले । मार्ग दाखविले मूढा जना ॥९॥ 
मूढा जनामाजी दास तुझा मूढ । कास तुझी दृढ धरियेली ॥१0॥ 
धरियेले तुझे पाय रे विठ्ठला । तुका सुखी जाला तुझ्या नामे ॥॥ 


बहु कलेशी जालो या हो नरदेही । कृपादृष्टी पाही पांडुरंगा ॥१॥ 
पांडुरंगा सर्वदेवाचीया देवा । घ्यावी माझी सेवा दिनानाथा ॥ध्रु॥ 
दिनानाथ ब्रिद त्रिभुवनी तुझे । मायबापा ओझे उतरावे ॥२॥ 

उतरी सत्वर पैलथडी नेई । पूर्णसुख देई पायांपाशी ॥३॥ 
पायांपाशी मज ठेवी निरंतर । आशा तुझी फार दिवस केली ॥४॥ 
केली आस तुझी वाट मी पाहातो । निशिदिनी ध्यातो नाम तुझे॥५॥ 
नाम तुझे गोड स्वभक्ता आवडे । भक्तालागी कडे खांदा घेसी॥६॥ 
घेसी खांद्यावरी खेळविसी लोभे । पाउल शोभे विटेवरी ॥७॥ 
विटेवरी उभा देखिलासी डोळा । मनाचा सोहळा पुरवीसी ॥८॥ 
पुरवी सत्वर त्रैलोक्यस्वामिया । मिठी घाली पाया तुका भावे ॥९॥ 


एक वेळे तरी जाईन माहेरा । बहुजन्म फेरा जाल्यावरी॥१॥ 
चित्ता हे बैसली अविट आवडी । पालट ती घडी नेघे एकी ॥ध्रु॥ 
करावे ते करी कारणशरीर । अंतरी त्या धीर जीवनाचा ॥२॥ 
तुका म्हणे तरी होइल विलंब । परि माझा लाभ खरा जाला ॥३॥ 


सांग त्वा कोणासी तारिले । संता वेगळे उद्धरिले ॥१॥ 
संत शब्द उपदेशी । मग तू हो म्हणशी ॥२॥ 
तुका म्हणे नाही तुझा उपकार । करू संताचा उच्चार ॥३॥ 


उमा रमा एके सरी । वाराणसी ते पंढरी ॥१॥ 

दोघे सारिखे सारिखे । विश्वनाथ विठ्ठल सखे ॥ध्रु॥ 
तेथे असे भागीरथी। येथे जाणा भीमरथी ॥२॥ 
वाराणशी त्रिशुलावरी । सुदर्शनावरी पंढरी ॥३॥ 
मनकर्णिका मनोहर । चंद्रभागा सरोवर ॥४॥ 
वाराणशी भैरवकाळ । पुंडलीक क्षेत्रपाळ ॥५॥ 
धुंडिराज दंडपाणी। उभा गरुड कर जोडुनी ॥६॥ 
गया तेची गोपाळपुर | प्रयाग निरानरसिंपुर ॥७॥ 
तेथे असती गयावळ । येथे गाई आणि गोपाळ॥८॥ 
शमीपत्रपिंड देती । येथे काला निजसुख प्राप्ती ॥९॥ 
संतसज्जनी केला काला । तुका प्रसाद लाधला ॥१ 0॥ 


फटयाचे बडबडे चवी ना संवाद । आपुलाची वाद आपणासी ॥१॥ 
कोणे या शब्दाचे मरावे घाणी । अंतरे शाहाणी राहिजे हो ॥ध्रु॥ 
गाढवाचा भुंक आइकता कानी । काय कोडवाणी ऐसीयेचे ॥२॥ 
तुका म्हणे ज्यासी करावे वचन । त्याचे येती गुण अंगास ते ॥३॥ 


दिवसांव्यापारचावटी । रात्री कुटुंबचिंता मोटी ॥१॥ 
काय करू या मनासी । नाठवे हृषीकेशी ॥ध्रु॥ 
वेश्येपाशी रात्री जागे । हरर्‌£ःकीत्तनी निद्रा लागे ॥२॥ 
तुका म्हणे काय जालासी । वृथा संसारा आलासी ॥३॥ 


अहो कृपावंता । हाई बुध्दीचा ये दाता ॥१॥ 
जेणे पाविजे उध्दार । होय तुझे पायी थार ॥ध्रु॥ 
वदवी हे वाचा । भाव पांडुरंगी साचा ॥२॥ 

तुका म्हणे देवा । माझे अंतर वसवा ॥३॥ 


निंदक तो परउपकारी । काय वर्णू त्याची थोरी । जे रजकाहुनी भले परि । सर्व गुणे आगळा ॥१॥ 
नेघे मोल धुतो फुका। पाप वरच्यावरी देखा । करी साधका । शुद्ध सरते तिही लोकी ॥ध्रु॥ 
मुखसंवदणी सागाते । अवघे साटविले तेथे। जिव्हा साबण निरुते | दोष काढी जन्माचे ॥२॥ 
तया ठाव यमपुरी । वास करणे अघोरी । त्यासी दंडण करी । तुका म्हणे न्हाणी ते ॥३॥ 


प्रपंचाची पीडा सोसीती अघोरी । जया क्षणभरी नाम नये ॥१॥ 
नाम नाठविती आत्मया रामाचे । धिग जिणे त्याचे भवामूळ ॥ध्रु॥ 
मूळ ते पापाचे आचरण तयाचे । नाही राघवाचे स्मरण त्या ॥२॥ 
स्मरण भजन नावडे जयासी । आंदणीया दासी यमदूता॥३॥ 
चिंतन रामाचे न करी तो दोषी । एकात तयासी बोलो नये ॥४॥ 
नये त्याचा संग धरू म्हणे तुका । धरिता पातका वाटेकरी ॥५॥ 


अर्थेविन पाठांतर कासया करावे । व्यर्थची मरावे घोकुनिया ॥१॥ 
घोकुनिया काय वेगी अर्थ पाहे । अर्थरूप राहे होउनिया ॥२॥ 
तुका म्हणे ज्याला अर्थी आहे भेटी । नाही तरी गोष्टी बोलो नका ॥३॥ 


बसता चोरापाशी तैसी होय बुध्दी । देखताची चिंधी मन धावे ॥१॥ 
व्यभिचाऱ्यापासी बैसता क्षणभरी । देखताची नारी मन धावे ॥२॥ 
प्रपंचाचा छंद टाकुनिया गोवा । धरावे केशवा हृदयात ॥३॥ 
सांडुनीया देई संसाराची बेडी । कीर्तनाची गोडी धरावी गा ॥४॥ 
तुका म्हणे तुला सांगतो मी एक । रुक्मिणीनायक मुखी गावा ॥५॥ 


मस्तकी सहावे ठांकियासी जाण । तेव्हा देवपण भोगावे गा ॥१॥ 
आपुलिये स्तुती निंदा अथवा मान । टाकावा थुंकोन पैलीकडे ॥ध्रु॥ 
सद्गुरुसेवन तेची अमृतपान । करुनी प्राशन बैसावे गा ॥२॥ 
आपुल्या मस्तकी पडोत डोगर । सुखाचे माहेर टाकुं नये ॥३॥ 

तुका म्हणे आता सांगू तुला किती । जिण्याची फजीती करू नये ॥४॥ 


स्वामिसेवा गोड । माते बाळकाचे कोड ॥१॥ 
जेजे मागावे भातुके । तेते पुरवी कौतुके ॥ध्रु॥ 
खेळविले कोडे । हरुषे बोले की बोबडे ॥२॥ 
तुका म्हणे लाड । तेथेपुरे माझे कोड ॥३॥ 


संतापायी विन्मुख जाला । तो जरी संगती मागो आला ॥१॥ 
तरी त्याहुनी दुरी जावे । सुखे एंकाती बैसावे ॥ध्रु॥ 
आत्मचर्चा नाही जेथे । अगी लावुनि द्यावी तेथे॥२॥ 

तुका म्हणे नाही । चित्ता समाधान काही ॥३॥ 


हिरा ठेविता काळे गाहाण । मोल न तुटे दुकाळी जाण ॥१॥ 
तैसे संतजन पाही । विनटले श्रीहरीपायी ॥२॥ 
तुका म्हणे तैसे भक्त । तया सी जन हे निंदित ॥३॥ 


परिसे गे सुनेबाई । नको वेचूं दूध दही ॥१॥ 
आवाचालिली पंढरपुरा । वेसीपासुनि आली घरा ॥ध्रु॥ 
ऐके गोष्टी सादर बाळे । करी जतन फुटके पाळे ॥२॥ 
माझे हातींचा कलवडू । मजवाचुंनि नको फोडू ॥३॥ 
वळवटक्षिरीचे लिंपन । नको फोडू मजवाचून ॥४॥ 
उखळ मुसळ जाते । माझे मन गुंतले तेथे॥५॥ 


भिक्षुक आल्या घरा । सांग गेली पंढरपुरा ॥६॥ 

भक्षीं मपित आहारु । नको फारसी वरो सारू ॥७॥ 

सून म्हणे बहुत निके । तुम्ही यात्रेसी जावे सुखे ॥८॥ 
सासूबाई स्वहित जोडा । सर्व मागील आशा सोडा ॥९॥ 
सुनमुखीचे वचन कानी । ऐकोनि सासू विवंची मनी ॥१0॥ 
सवतीचे चाळे खोटे । म्या जावे से इला वाटे॥॥ 

अता कासया यात्रे जाऊ । काय जाउनि तेथेपाहू॥॥ 

मुले ले करे घर दार । माझे येथेची पंढरपूर ॥॥ 

तुका म्हणे ऐसे जन । गोवियेले माये करून ॥॥ 


एक ते गाढव मनुष्याचे वेष । हालविती पुस पुढे दाढी ॥१॥ 
निंदा हे भोजन जेवण तयासी । जोडी घरी रासी पातकाच्या ॥२॥ 
तुका म्हणे सुखे बैसोनिया खाती । कुंभपाकी होती नर्कवासी ॥३॥ 


मागत्याची टाळाटाळी । झिंझ्या वोढूनि कपाळी॥१॥ 
ऐसातव मोळा । तुमचा नसेल गोपाळा ॥ध्रु॥ 

नसेल ना नवे । ऐसे धरियेले देवे ॥२॥ 

तुका म्हणे जाला । उशीर नाही तो विठ्ठला॥३॥ 


संसार करिती मोठया महत्वाने | दिसे लोका उणे न कळे त्या ॥१॥ 
पवित्रपण आपुले घरच्यासीच दिसे । बाहेर उदास निंदिताती ॥ध्रु॥ 
आपणा कळेना आपले अवगुण । पुढिलाचे दोषगुण वाखाणिती ॥२॥ 
विषयाचे ध्यासे जग बांधियेले । म्हणोनि लागले जन्ममृत्यु ॥३॥ 
तुका म्हणे माझे संचितची असे । देवाजीचे पिसे सहजगुण ॥४॥ 


गव्हाराचे ज्ञान अवघा रजोगुण । सुखवासी होऊन विषय भोगी ॥१॥ 
त्यासी ज्ञान उपदेश केला । संगेविन त्याला राहावेना ॥२॥ 
तुका म्हणे संग उत्तम असावा । याविन उपावाकाय सांगो ॥३॥ 


भाग्यालागी लांचावले । देवधर्म ते राहिले ॥१॥ 
कथे जाता अळसे मन । प्रपंचाचे मोटे ज्ञान ॥ध्रु॥ 
अखंडप्रीती जाया । नेणे भजनाच्या ठाया ॥२॥ 


कथा कीर्तन धनाचे । सर्वकाळ विषयी नाचे ॥३॥ 
तुका म्हणे पंढरीराया । ऐसे जन्मविले वाया ॥४॥ 


पतित्रतेची कीर्ती वाखाणिता । सिंदळईच्या माथा तिडीक उठे ॥२॥ 
आमुचे ते आहे सहज बोलणे । नाही विचारून केले कोणी ॥ध्रु॥ 

अंगे उणे त्याच्या बैसे टाळक्यात । तेणे ठिणग्या बहुत गाळीतसे ॥२॥ 
तुका म्हणे आम्ही काय करणे त्यासी । ढका खवंदासी लागतसे ॥३॥ 


आहे ऐसा देव वदवावी वाणी । नाही ऐसा मनी अनुभवावा ॥१॥ 
आवडी आवडी कळिवराकळिवरी | वरीली अंतरी ताळी पडे ॥ध्रु॥ 
अपूर्व दर्शन मातेपुत्रा भेटी । रडू मागे तुटी हर्षयोगे ॥२॥ 

तुका म्हणे एके कळते दुसरे । बरियाने बरे आहाचाचे आहाच ॥३॥ 


हेची माझे चित्ती । राहो भाव प्रीती । विठ्ठल सुषुप्ती। जागृति स्वप्नासी ॥१॥ 

आणिक नाही तुज मागणे । राज्यचाड संपत्ती धन । जिव्हे सुख तेणे | घेता देही नाम तुझे ॥ध्रु॥ 
तुझे रूप सर्वाठायी । देखे ऐसे प्रेम देई । न ठेवावाठायी । अनुभव चित्ताचा ॥२॥ 

जन्ममरणाचा बाध । समुळूनि तुटे कंद । लागो हाची छंद । हरी गोविंद वाचेसी ॥३॥ 

काय पालटे दरुषणे | अवघे कोंदाटे चैतन्य । जीवशिवाखंडण । होय ते रे चिंतिता ॥४॥ 

तुका म्हणे याची भावे । आम्ही धालो तुझ्या नामे । सुखे होत जन्म । भलते याती भलतैसी ॥५॥ 


मौन का धरिले विश्वाच्या जीवना । उत्तर वचना देई माझ्या ॥१॥ 
तू माझे संचित तूची पूर्वपुण्य । तू माझे प्राचीन पांडुरंगा ॥ध्रु॥ 

तू माझे सत्कर्म तू माझा स्वधर्म । तूची नित्यनेम नारायणा ॥२॥ 
कृपावचनाची वाट पाहातसे । करुणा वोरसे बोल काही ॥३॥ 
तुका म्हणे प्रेमळाच्या प्रियोत्तमा । बोल सर्वोत्तमा मजसवे ॥४॥ 


काय करू आता धरुनिया भीड । निःशंक हे तोड वाजविले ॥१॥ 
नव्हे जगी कोणी मुकियाचा जाण । सार्थक लाजोनी नव्हे हित ॥ध्रु॥ 
आले ते उत्तर बोले स्वामीसवे । धीट नीट जीवे होउनिया ॥२॥ 
तुका म्हणे मना समर्थासी गाठी | घालावी हे मांडी थापटूनि ॥३॥ 


माझिया तो जीवे घेतला हा सोस । पाहे तुझी वास भेटावया ॥१॥ 


मातेविन बाळ न मनी आणिका । सर्वकाळ धोका स्तनपाना ॥ध्रु॥ 
वोसंगा निघाल्या वाचुनी न राहे | त्याचे आर्त माय पुरवीते ॥२॥ 
तुका म्हणे माते भक्ता तू कृपाळ । गिळियेले जाळ वनांतरी ॥३॥ 


ते काय पवाडे नाही म्या ऐकिले | गोपाळ रक्षिले वनांतरी ॥१॥ 
मावेचा वोणवाहोउनी राक्षस । लागला वनास चहूकडे ॥ध्रु॥ 
गगनासी ज्वाळा लागती तुंबळ । गोधने गोपाळ वेडावली ॥२॥ 
तुका म्हणे तेथेपळावया वाट । नाही वानिपट ऐसे जाले ॥३॥ 


धडकला अग्नि आह्या येती वरी । गोपाळ श्रीहरी विनविती ॥१॥ 
अरे कृष्णा काय विचार करावा । आला रे वोणवाजळों आता ॥ध्रु॥ 
अरे कृष्णा तुझे नाम बळिवंत । होय कृपावंत राख आता ॥२॥ 
तुका म्हणे अरे कृष्णा नारायणा । गोपाळ करुणा भाकितिले ॥३॥ 


अरे कृष्णा आम्ही तुझे निज गडी । नवनीत आवडी देत होतो ॥१॥ 
अरे कृष्णा आता राखेराखे कैसे तरी । संकटाभीतरी पडियेलो ॥ध्रु॥ 
वरुषला इंद्र जेव्हा शिळाधारी । गोवर्धन गिरी उचलिला ॥२॥ 
तुका म्हणे तुझे पवाडे गोपाळ । वर्णिती सकळ नारायणा ॥३॥ 


अरे कृष्णा तुवा काळया नाथिला । दाढे रगडिला रिठासुर ॥१॥ 
अरे कृष्णा तुवा पुतना शोषिली । दुर्बुध्दी कळली अंतरीची ॥ध्रु॥ 
गोपाळ करुणा ऐसी नानापरी । भाकिती श्रीहरी तुजपुढे ॥२॥ 
तुझे नाम कामधेनु करुणेची । तुका म्हणे त्यांची आली कृपा ॥३॥ 


चहुंकडूनिया येती ते कलोळ । सभोवते जाळ जवळि आले ॥१॥ 
सकुमार मूर्ति श्रीकृष्ण धाकुटी । घोंगडी आणि काठी खांद्यावरी ॥ध्रु॥ 
लहान ले करू होत ते सगुण । विक्राळ वदन पसरिले ॥२॥ 

चाभाड ते एक गगनी लागले । एक ते ठेविले भूमीवरी ॥३॥ 

तये वेळे अवघे गोपाळ ही भ्याले । तुके ही लपाले भेउनिया ॥४॥ 


श्रीमुख वोणवागिळीत चालिले । भ्यासुर वासीले वदनांबुज ॥१॥ 
विक्राळ त्या दाढा भ्याने पाहावेना । धाउनी रसना ज्वाळ गिळी ॥ध्रु॥ 


जिव्हा लांब धावे गोळा करी ज्वाळ । मोटे मुखकमळ त्या त घाली ॥ ॥ 
तुका म्हणे अवघा वोणवागीळिला। आनंद जाहाला गोपाळा सी ॥३॥ 


गोपाळ प्रीतीने कैसे विनविती । विक्राळ श्रीपती होऊ नको ॥१॥ 
नको रे बा कृष्णा धरू ऐसे रूप । आम्हा चळकाप सुटलासे ॥ध्रु॥ 
होई बा धाकुटा शाम चतुर्भूज । बैसोनिया गुज सुखे बोलो ॥२॥ 
वोणव्याच्या रागेगिळिशील आम्हा । तुका मेघशामा पाया लागे ॥३॥ 


सांडियेले रूप विक्राळ भ्यासुर । झाले सकुमार कोडिसवाणे ॥१॥ 
शाम चतुर्भुज मुकुट कुंडले । सुंदर दंडले नव बाळ ॥ध्रु॥ 

गोपाळ म्हणती कैसे रे बा कृष्णा । रूप नारायणा धरियेले ॥२॥ 

कैसा वाढलासी विक्राळ जालासी । गटगटा ज्वाळा सी गिळियेले ॥३॥ 
तुका म्हणे भावे पुसती गोपाळ । अनाथवत्सल म्हणोनिया ॥४॥ 


बा रे कृष्णा तुझे मुख की कोमळ । कैसे येवढे ज्वाळ ग्रासीयेले ॥१॥ 
बा रे कृष्णा तुझी जिव्हा की कोवळी । होईल पोळिली नारायणा ॥ध्रु॥ 
बैसे कृष्णा तुझे पाहू मुखकमळ । असेल पोळले कोणे ठायी ॥२॥ 
घोंगडिया घाली घालूनिया तळी। वरी वनमाळी बैसविती ॥३॥ 

तुका म्हणे भावे आकळिला देव । कृपासिंधुराव त्रैलोक्याचा ॥४॥ 


एक म्हणती मुख वासी नारायणा । पाहो दे वदना डोळेभरि ॥१॥ 
वासुनिया मुख पहाती सकळ । अवघे गोपाळ व्योमाकार ॥ध्रु॥ 
म्हणती गोपाळ बेटे हो हा देव । स्वरूपाचा ठाव न कळे याच्या ॥२॥ 
तुका म्हणे अवघे विठोबाभोंवते । मिळाले नेणते लहानथोर ॥३॥ 


एक म्हणती कृष्णा वासीले त्वा मुख । तेव्हा थोर धाक पडिला आम्हा ॥१॥ 
गिळों लागलासी अग्नीचे कल्लोळ । आम्ही चळचळा कापतसो ॥ध्रु॥ 

ज्वाळा बरोबरि गिळशील आम्हा । ऐसे मेघशामा भय वाटे ॥२॥ 

तुका म्हणे ऐसे भाग्याचे गोपाळ । फुटके कपाळ आमुचेची ॥३॥ 


गोपाळा चे कैसे केले समाधान । देउनि आलिंगन निवविले ॥१॥ 
ज्वाळाबरोबरि तुम्हा का ग्रासीन । अवतार घेणे तुम्हा साटी ॥ध्रु॥ 


निर्गुण निर्भय मी सर्वानिराळा । प्रकृतिवेगळा गुणातीत ॥२॥ 
चीन्मयचीद्रूप अवघेचीदाकार । तुका म्हणे पार नेणे ब्रह्मा ॥३॥ 


ऐसामी अपार पार नाही अंत । परि कृपावंत भाविकाचा ॥१॥ 
दुर्जनां चांडाळा करी निर्दाळण । करी संरक्षण अंकिताचे ॥ध्रु॥ 
भक्त माझे सखे जिवलग सांगाती । सर्वांग त्या प्रति वोडवीन ॥२॥ 
पीताबरछाया करीन त्या वरी । सदा त्यांचे घरी दारी उभा ॥३॥ 
माझे भक्त मज सदा जे रातले । त्या घरी घेतले धरणे म्या ॥४॥ 
कोठे हे वचन ठेविले ये वेळे । तुका म्हणे डोळे झांकियेले ॥५॥ 


भ्रतारेसी भार्या बोले गुज गोष्टी । मज ऐसी कष्टी नाही दुजी ॥१॥ 
अखंड तुमचे धंद्यावरी मन । माझे तो हेळण करिती सर्व ॥ध्रु॥ 
जोडितसां तुम्ही खाती हेरे चोरे । माझी तव पोरे हळहळीती ॥२॥ 
तुमची व्याली माझे डाई हो पेटली । सदा दुष्ट बोली सोसवेना ॥३॥ 
दुष्टय्रुति नंदुली सदा द्वेष करी । नांदो मी संसारी कोण्या सुखे ॥४॥ 
भावादीर काही धड हा न बोले । नांदो कोणा खाले कैसी आता ॥५॥ 
माझ्या अंगसंगेतुम्हासी विश्रांती । मग धडगती नाही तुमची ॥६॥ 
ठाकते उमकते जीव मुठी धरुनी। परि तुम्ही अजूनि न धरा लाज ॥७॥ 
वेगळे निघता संसार करीन । नाही तरी प्राण देते आता ॥८॥ 

तुका म्हणे जाला कामाचा अंकित। सांगे मनोगत तैसा वर्ते ॥९॥ 


कामाचा अंकित कातेते प्रार्थित । तू का हो दुश्चित्त निरंतर ॥१॥ 
माझी मायबापे बंधु हो बहिण । तुज करी सीण त्यागीन मी ॥ध्रु॥ 

त्यांचे जरी तोड पाहेन मागुता । तरी मज हत्या घडो तुझी ॥२॥ 
सकाळ उठोन वेगळा निघेन | वाहातो तुझी आण निश्चये सी ॥३॥ 
वेगळे निघता घडीन दोरे चुडा । तू तव माझा जोडा जन्माचा की ॥४॥ 
ताईत सांकळी गळाची दुलडी । बाजुबंदजोडी हातसर ॥५॥ 

वेणीचे जे नग सर्व ही करीन । नको धरू सीण मनी काही ॥६॥ 
नेसावया साडी सेलारी चुनडी । अंगी ची काचोळी जाळिया फुले ॥७॥ 
तुका म्हणे केला रांडेने गाढव । मनासवे धाव घेतलीसे ॥८॥ 


उजळिता उजळे दीपकाची वाती । स्वयंभ ते ज्योती हिऱ्या अंगी ॥१॥ 
एकी महाकष्टे मेळविले धन | एकासी जतन दैवयोगे ॥ध्रु॥ 


परिमळे केले चंदनाचेचीन्ह । निवडी ते भिन्न गाढव तो ॥२॥ 
तुका म्हणे जया अंगी हरीठसा। तो तरे सहसांवंद्य होय ॥३॥ 


बारावर्षे बाळपण । ते ही वेचले अज्ञाने ॥१॥ 
ऐसाजन्म गेला वाया । न भजता पंढरीराया ॥ध्रु॥ 
बाकी उरली आठयाशी । तीस वेचली कामासी ॥२॥ 
बाकी उरली आठावन्न । तीस वेचली ममतेने ॥३॥ 
बाकी उरली आठावीस । देहगेह विसरलास ॥४॥ 
तुका म्हणे ऐसाझाडा । संसार हा आहे थोडा ॥५॥ 


सोवळा तो जाला । अंगीकार देवे केला ॥१॥ 
येर करिती भोजन । पोट पोसाया दुर्जन ॥ध्रु॥ 
चुकला हा भार । तयाचीच येरझार ॥२॥ 

तुका म्हणे दास । जाला तया नाही नास ॥३॥ 


आजी शिवला मांग । माझे विटाळले आंग ॥१॥ 
यासी घेऊ प्रायश्चित्त । विठ्ठलविठ्ठल हृदया त ॥ध्रु॥ 
जाली क्रोधासी भेटी । तोडावाटे नर्क लोटी ॥२॥ 
अनुतापी न्हाऊ । तुका म्हणे रवी पाहू ॥३॥ 


ठाव तुम्हा पाशी । जाला आता हृषीकेशी ॥१॥ 
न लगे जागावे सतत । येथे स्वभावे हे नीत ॥ध्रु॥ 
चोरटयासी थारा । येथे कैंचा जी दातारा ॥२॥ 
तुका म्हणे मने । आम्हा जाले समाधान॥३॥ 


पाळियेले लळे । माझे विठ्ठले कृपाळे ॥१॥ 
बहुजन्माचे पोषणे । सरते पायांपाशी तेणे ॥ध्रु॥ 
सवे दिली लागो । भाते आवडीचे मागो ॥२॥ 
तुका म्हणे भिन्न । नाही दिसो दिले क्षण॥३॥ 


जो या गेला पंढरपुरा । आणिक यात्रा न मानी तो॥१॥ 
सुलभ माय पंढरीराणा । पुरवी खुणा अंतरीच्या ॥ध्रु॥ 


जन्मांतरिंच्या पुण्यरासी । वारी त्यासी पंढरी ॥२॥ 
बाहेर येता प्राण फुटे । रडे दाटे गहिवरे ॥३॥ 
दधिमंगळभोजन सारा । म्हणती करा मुरडी व ॥४॥ 
मागुता हा पाहो ठाव । पंढरीराव दर्शने ॥५॥ 

तुका म्हणे भूवैकुंठ । वाळुवंट भीवरा ॥६॥ 


न मिळती एका एक । जये नगरीचे लोक ॥१॥ 
भली तेथेराहू नये । क्षणे होईल न कळे काय ॥ध्रु॥ 
न करिता अन्याय । बळे करी अपाय ॥२॥ 

नाही पुराणाची प्रीती । ठायी ठायी पंचाइती ॥३॥ 
भल्या बुर्‍्या मारी । होता कोणी न निवारी ॥४॥ 
अविचाऱ्या हाती। देउनी प्रजा नागविती ॥५॥ 
तुका म्हणे दरी । सुखे सेवा वी ते बरी ॥६॥ 


शिकवणे नाक झाडी । पुढील जोडी कळेना ॥१॥ 
निरयगावी भोग देता । तेथेसत्ता आणिकाची ॥ध्रु॥ 
अवगुणाचा सांटा करी । तेची धरी जीवासी ॥२॥ 
तुका म्हणे जडबुध्दी । कर्मशुध्दी सांडवी ॥३॥ 


गोपीचंदन मुद्रा धरणे । आम्हा लेणे वैष्णवा ॥१॥ 
मिरवू अळंकार लेणे । ही भूषणे स्वामीची ॥ध्रु॥ 
विकलो ते सेवा जीवे । एक्या भावे एकविध ॥२॥ 
तुका म्हणे शूर जालो । बाहेर आलो संसारा ॥३॥ 


विषयांचे लोलिंगत । ते फजीत होतील ॥१॥ 

न सरे येथे यातिकुळ । शुद्ध मूळबीज व्हावे ॥ध्रु॥ 
शिखासूत्र सों£*ग वरी । दुराचारी दंड पावे ॥२॥ 
तुका म्हणे अभिमाना | नारायणा न सोसे॥३॥ 


वडिले दिले भूमीदान । ते जो मागे अभिळासून ॥१॥ 
अग्रपूजेचा अधिकारी | श्रेष्ठ दंड यमा घरी ॥ध्रु॥ 
उभयकुल समवेत । नकाअ प्रवेश अद्भुत ॥२॥ 


तप्तलोहे भेटी । तुका म्हणे कल्पकोटी ॥३॥ 


लटिकी ग्वाही सभेआंत | देता पतित आगळा॥१॥ 
कुंभपाकी वस्ती करू । होय धुरु कुळेसी ॥ध्रु॥ 
रजस्वला सुधिर स््रवे । तेची घ्यावे तृषेसी ॥२॥ 
तुका म्हणे जन्मा आला । काळ जाला कुळासी ॥३॥ 


आचरे दोष न धरी धाक । परीपाक दुःखाचा ॥१॥ 
चांडाळ तो दुराचारी । अंगीकारी कोण त्या ॥ध्रु॥ 
नव्हे संतान वोस घर । अंधकार कुळासी ॥२॥ 
तुका म्हणे त्याचे दान । घेता पतन दुःखासी ॥३॥ 


कीविलवाणा जाला आता । दोष करिता न विचारी॥१॥ 
अभिळाषी नारी धन । झकवी जन लटिकेची ॥ध्रु॥ 
विश्वासीया करी घात । न धरी चित्ता काटाळा ॥२॥ 
तुका म्हणे नाही आला । वृथा गेला जन्मासी ॥३॥ 


घेऊ नये तैसे दान । ज्याचे धन अभिळाषी ॥१॥ 
तो ही येथे कामा नये | नर्का जाय म्हणोनि ॥ध्रु॥ 
विकी स्नानसंध्या जप । करी तप पुढिलांचे ॥२॥ 
तुका म्हणे दांभिक तो । नर्का जातो स्वइच्छा ॥३॥ 


सदा नामघोष करू हरीकथा । तेणे सदा चित्ता समाधान ॥१॥ 
सर्वसुख ल्यालो सर्व अलंकार । आनंदे निर्भर डुलतसो ॥ध्रु॥ 

असो ऐसाकोठे आठव ही नाही । देही च विदेही भोगू दशा ॥२॥ 
तुका म्हणे आम्ही जालो अग्निरूप । लागो नेदूं पापपुण्य आता ॥३॥ 


वरीवरी बोले युध्दाचिया गोष्टी । परसैन्या भेटी नाही जाली ॥१॥ 
पराव्याचे भार पाहुनिया दृष्टी । कापतसे पोटी थरथरां ॥ध्रु॥ 
मनाचा उदार रायांचा जुंझार । फिरंगीचा मार मारीतसे॥२॥ 

धन्य त्याची माय धन्य त्याचा बाप । अंगी अनुताप हरीनामे ॥३॥ 
तुका म्हणे साधू बोले खर्गधार । खोचती अंतरे दुर्जनाचे ॥४॥ 


गंधर्वनगरी क्षण एक राहावे । तेची पैं करावे मुळक्षत्र ॥१॥ 
खपुष्पाची पूजा बांधोनि निर्गुणा | लक्ष्मीनारायणा तोषवावे ॥ध्रु॥ 
वंध्यापुत्राचा लग्नाचा सोहळा । आपुलिया डोळा पाहो वेगी ॥२॥ 
मृगजळा पोही घालुनि सज्ञाना । तापलिया जना निववावे ॥३॥ 
तुका म्हणे मिथ्या देहेंद्रियकर्म । ब्रह्मार्पण ब्रह्म होय बापा ॥४॥ 


तुझा म्हणविलो दास । केली उच्छिष्टासी आस॥१॥ 
मुखी घालावाकवळ । जरी तू होशील कृपाळ ॥२॥ 
सीण भाग माझा पुसे । तुका म्हणे न करी हासे ॥३॥ 


काय मागेआम्ही गुंतलो काशानी । पुढे वाहो मनी धाक देवा ॥१॥ 
कीर्ती चराचरी आहे तैसी आहे । भेटोनिया काय घ्यावे आम्हा ॥ध्रु॥ 
घेउनी धरणे बैसती उपवासी । हट आम्हा पासी नाही तैसा ॥२॥ 
तातडी तया नी केली विटंबणा । आम्हा नारायणा काय उणे ॥३॥ 
नाही मुक्तिचाड वास वैकुंठीचा । जीव भाव आमुचा देऊ तुज ॥४॥ 
तुका म्हणे काय मानेल ते आता । तू घेई अनंता सर्व माझे ॥५॥ 


जालो बळिवंत । होउनिया शरणागत ॥१॥ 
केला घरांत रिघावा । ठायी पाडियेला ठेवा ॥ध्रु॥ 
हाता चढे धन । ऐसे रचलेकारण ॥२॥ 

तुका म्हणे मिठी । पायी देउनि केली लुटी॥३॥ 


दासीचा जो संग करी । त्याचे पूर्वज नर्का द्रवारी॥१॥ 
ऐसे सांगो जाता जना । नये कोणाचिया मना ॥ध्रु॥ 
बरे विचारूनी पाहे । तुज अंतीकोण आहे ॥२॥ 
तुका म्हणे रांडलेका । अंती जासील यमलोका ॥३॥ 


गुळ सांडुनी गोडी घ्यावी । मीठ सांडुनी चवि चाखावी ॥१॥ 
ऐसाप्रपंच सांडुनी घ्यावा । मग परमार्थ जोडावा ॥ध्रु॥ 
साकरेचा नव्हे ऊस । आम्हा कैंचा गर्भवास ॥२॥ 

बीज भाजुनी केली लाही । जन्ममरण आम्हासी नाही ॥३॥ 


आकारासी कैंचा ठाव । देह प्रत्यक्ष जाला वाव ॥४॥ 
तुका म्हणे अवघे जग । सर्वा घटी पांडुरंग ॥५॥ 


आमुचे दंडवत पाया वरी डोई । व्हावे उतराई ठेवुनिया ॥१॥ 
कराल ते काय नव्हे जी विठ्ठला चित्त द्यावे बोला बोबडिया ॥२॥ 
तुका म्हणे आम्ही लडिवाळे अनाथे । म्हणोनि दिनानाथे सांभाळावे ॥३॥ 


भाग्यवंत आम्ही विष्णुदास जगी । अभंग प्रसंगी धैर्यवंत ॥१॥ 

नाही ते पुरवीत आणुनि जवळी । गाउनी माउली गीत सुखे ॥ध्रु॥ 
प्रीती अंगी असे सदा सर्वकाळ । वोळली सकळ सुखे ठायी ॥२॥ 
आपुल्या स्वभावे जैसे जेथे असो । तैसे तेथेदिसो साजिरेची ॥३॥ 
वासनेचा कंद उपडिले मूळ । दुरिते सकळ निवारिली ॥४॥ 

तुका म्हणे भक्तजनाची माउली । करील साउली विठ्ठल आम्हा ॥५॥ 


तीर्थे फळती काळे जन्मे आगळिया । संतदृष्टी पाया हेळामात्रे ॥१॥ 
सुखाचे सुगम वैष्णवाचे पाय । अंतरीचा जाय महाभेव ॥ध्रु॥ 

काळे हि न सरे तपे समाधान | कथे मूढजन समाधीस्थ ॥२॥ 
उपमा द्यावया सांगता आणिक । नाही तिन्ही लोक धुंडाळिता ॥३॥ 
तुका म्हणे मी राहिलो येणे सुखे । संतसंगेदुःखे नासावया ॥४॥ 


संतजना माझी यावया करुणा । म्हणउनी दीन हीन जालो ॥१॥ 
नेणे योग युक्ती नाही ज्ञान मति । गातसे या गीती पांडुरंगा ॥ध्रु॥ 

भाव भक्ती नेणे तप अनुष्ठान । करितोर्‌ कित्तन विठ्ठलाचे ॥२॥ 
ब्रह्मज्ञान ध्यान न कळे धारणा । एका नारायणा वाचुनिया ॥३॥ 
तुका म्हणे माझा विटोबासी भार । जाणे हा विचार तोची माझा ॥४॥ 


ऐसे काय उणे जाले तुज देवा । भावे विन सेवा घेसी माझी ॥१॥ 
काय मज द्यावा न लगे मुशारा । पहावे दातारा विचारुनी ॥ध्रु॥ 
करितो पाखांडे जोडुनी अक्षरे । नव्हे ज्ञान खरे भक्तिरस ॥२॥ 
गुणवाद तुझे न बोलवे वाणी । आणिका छळणी वाद सांगे ॥३॥ 
तरी आता मज राखे तुझे पायी । देखसील काही प्रेमरस ॥४॥ 
तुका म्हणे तुज हासतील लोक । निःकाम सेवक म्हणोनिया ॥५॥ 


भोंदावया मीस घेउनी संताचे । करी कुटुंबाचे दास्य सदा ॥१॥ 
मनुष्याचे परी बोले रावाकरी । रंजवी नरनारी जगामध्ये ॥ध्रु॥ 
तिमयाचा बैल करी सीकविले ।चीत्रीचे बाहुले गोष्टी सांगे ॥२॥ 
तुका म्हणे देवाजळो हे महंती । लाज नाही चित्तीनिसुगाते ॥३॥ 


अंगी घेउनिया वारे दया देती । तया भक्ता हातीचोट आहे ॥१॥ 
देव्हारा बैसोनि हालविती सुपे । ऐसी पापी पापे लिंपताती ॥ध्रु॥ 
एकीबेकीन्याये होतसे प्रचित । तेणे लोक समस्त भुलताती ॥२॥ 
तयाचे स्वाधीन दैवते असती । तरी का मरती त्यांची पोरे ॥३॥ 
तुका म्हणे पाणी अंगारा जयाचा । भक्त कान्होबाचा तो ही नव्हे ॥४॥ 


कोणा एकाचिया पोरे केली आळी । ठावी नाही पोळी मागेदेखी ॥१॥ 
बुझाविले हातीदेउनी खापर । छंद करकर वारियेली ॥ध्रु॥ 

तैसे नको करू मज कृपावंता । काय नाही सत्ता तुझे हाती॥२॥ 
तुका म्हणे मायबापाचे उचित । करावे ते हित बाळकाचे ॥३॥ 


पंढरपुरीचे दैवत भजावे । काया वाचा जावे शरण त्या ॥१॥ 

मनी ध्यान करी अहंता धरूनी । तया चक्रपाणी दूर ठेला ॥ध्रु॥ 

मान अभिमान सांडुनीया द्यावे । अवघ्या नीच व्हावे तरी प्राप्त ॥२॥ 
तुका म्हणे हेची कोणासी सांगावे । सादर होउनि भावे भजे देवा ॥३॥ 


अधमा चेचित्त अहंकारी मन । उपदेश शीण तया केला ॥१॥ 
पापियाचे मन न करी आचार । विधवे श्रृंगार व्यर्थ केला ॥ध्रु॥ 
अधमाचे चित्त दुश्चित्त ऐकेना । वाया सीण मना करू काय ॥२॥ 
गर्धबासी दिली चंदनाची उटी । केशर लल्हाटी शुकराच्या ॥३॥ 
पतिवंचकेसी सांगता उदंड । परि ते पाषांड तिचे मनी ॥४॥ 

तुका म्हणे तैसे अभावी सांगता । वाउगाची चित्ता सीण होय ॥५॥ 


किती उपदेश करावाखळासी । नावडे तयासी बरे काही ॥१॥ 

शुद्ध हे वासना नाही चांडाळाची । होळी आयुष्याची केली तेणे ॥ध्रु॥ 
नाही शुद्ध भाव नायके वचन । आपण्या आपण नाडियेले ॥२॥ 
तुका म्हणे त्यासी काय व्याली रांड । करितो बडबड रात्रदिस ॥३॥ 


संत देखोनिया स्वये दृष्टी टाळी । आदरे न्याहाळी परस्त्रीसी ॥१॥ 
वीट ये कर्णासी संतवाक्‍्यामृता । स्त्रीशब्द ऐकता निवे कर्ण ॥२॥ 
कथेमाजी निज वाटे नित्यक्षणी । स्त्रियेचे कीर्तनी प्रेमे जागे ॥३॥ 
तुका म्हणे तुम्ही क्रोधासी न यावे । स्वभावा करावे काय कोणी ॥४॥ 


भोळे भाविक हे जुनाट चांगले । होय तैसे केले भक्तिभावे ॥१॥ 
म्हणउनि चिंता नाही आम्हा दासां । न भ्यों गर्भवासांजन्म घेता ॥ध्रु॥ 
आपुलिया इच्छा करू गदारोळ । भोगू सर्वकाळ सर्व सुखे ॥२॥ 
तुका म्हणे आम्हा देवाचा सांगात । नाही विसंबत येर येरां ॥३॥ 


आता तरी माझी परिसांवीनवती । रखुमाईच्या पति पांडुरंगा ॥१॥ 
चुकलिया बाळा न मारावे जीवे । हित ते करावे मायबापी ॥२॥ 
तुका म्हणे तुझा म्हणताती मज । आता आहे लाज हेची तुम्हा ॥३॥ 


नाही बळयोग अभ्यास कराया ।न कळे ते क्रिया साधनाची ॥१॥ 
तुझिये भेटीचे प्रेम अंतरंगी । नाही बळ अंगी भजनाचे ॥ध्रु॥ 

काय पांडुरंगा करू बा विचार । झुरते अंतर भेटावया ॥२॥ 

तुका म्हणे सांगा वडिलपणे बुध्दी । तुजविन दयानिधी पुसो कोणा ॥३॥ 


जिही तुझी कास भावे धरियेली । त्यांची नाही केली सांड देवा ॥१॥ 
काय माझा भोग आहे तो न कळे । सुखे तुम्ही डोळे झांकियेले ॥ध्रु॥ 
राव रंक तुज सारिकेची जन । नाही थोर लहान तुजपाशी ॥२॥ 
तुका म्हणे मागेआपंगिले भक्ता । माझिया संचिता कृपा नये ॥३॥ 


पहावया तुझा जरी बोले अंत | तरी माझे जात डोळे देवा ॥१॥ 
स्तंबी तुज नाही घातले प्रल्हादे । आपुल्या आनंदे अवतार ॥ध्रु॥ 
भक्ताचिया काजा जालासी सगुण । तुज नाही गुण रूप नाम ॥२॥ 
ऐसा कोण देवा अधम यातीचा । निर्धार हा साचा नाही तुझा ॥३॥ 
तुका म्हणे बोले कवतुके गोष्टी । नेदी येऊ पोटी राग देवा ॥४॥ 


प्रगट व्हावे हे अज्ञानवासना । माझी नारायणा हीनबुध्दी ॥१॥ 
खाणीवाणी होसी काष्टी तू पाषाणी । जंतु जीवाजनी प्रसिद्ध हा ॥ध्रु॥ 
ज्ञानहीन तुज पाहे अल्पमति | लहान हा चित्तीधरोनिया ॥२॥ 

परि तू कृपाळ होसी देवराणा । ब्रिदे तुझी जना प्रसिद्ध हे ॥३॥ 
उतावीळ बहु भक्ताचिया काजा । होसी केशीराजा तुका म्हणे ॥४॥ 


जरी तुझा मज नसता आधार । कैसा हा संसार दुऱ्हावला ॥१॥ 
ऐसाबळी कोण होइल पुरता । जो हे वारी चिंता आशापाश ॥ध्रु॥ 
मायामोहफांसांलोकलाजबेडी । तुजवीण तोडी कोण एक ॥२॥ 

हे तो मज कळो आले अनुभवे । बरे माझ्या जीवे पांडुरंगा ॥३॥ 
तुका म्हणे यास तूची माझा गोही । पुरी भाव नाही जना लोका ॥४॥ 


तुजविन चाड आणिकाची काही । धरीन हे नाही तुज ठावे ॥१॥ 
तरणउपाय योगक्षेम माझा । ठेवियेला तुझ्या पायी देवा ॥ध्रु॥ 

कोण मज आळी काय हे तातडी । सोनियाची घडी जाय दिस ॥२॥ 
तुझिया नामाचे ल्यालोंसे भूषण । कृपा संतजन करितील ॥३॥ 
तुका म्हणे जाला आनंदाचा वास । हृदया या नास नव्हे कधी ॥४॥ 


हेची सुख पुढे मागतो आगळे । आनंदाची फळे सेवा दान ॥१॥ 
जन्मजन्मांतरी तुझाची अंकिला । करुनी विठ्ठला दास ठेवी ॥ध्रु॥ 
दुजा भाव आड येऊ नेदी चित्ता । करावाअनंता नास त्याचा ॥२॥ 
अभय देउनी करावे सादर । क्षण तो विसर पडो नेदी ॥३॥ 

तुका म्हणे आम्ही जेजे इच्छा करू । ते ते कल्पतरू पुरवीसी ॥४॥ 


तुज केलिया नव्हे ऐसे काई । डोंगराची राई क्षणमात्रे ॥१॥ 

मज या लोकाचा न साहे आघात । देखणे प्रचित जीव घेती ॥ध्रु॥ 
सहज विनोदे बोलियेलो गोष्टी । अरंभी तो पोटी न धरावी ॥२॥ 
दीनरूप मज करावे नेणता । याहुनी अनंता आहे तैसा ॥३॥ 
तुका म्हणे जेणे मज तू भोगसी । ते करी जनासी चाड नाही ॥४॥ 


ऐसा सर्व भाव तुज निरोपिला । तू मज एकला सर्वभावे ॥१॥ 
अंतरीची का हे नेणसील गोष्टी । परि सुखासाटी बोलविसी ॥ध्रु॥ 


सर्व माझा भार तुज चालवणे । तेथे म्या बोलणे काय एक ॥२॥ 
स्वभावे स्वहित हिताचे कारण । कौतुक करून निवडिसी ॥३॥ 
तुका म्हणे तू हे जाणसी गा देवा । आमुच्या स्वभावाअंतरीच्या ॥४॥ 


लोखंडाचे न पाहे दोष । शिवोन परीस सोने करी॥१॥ 
जैसी तैसी तरी वाणी । मना आणी माउली ॥ध्रु॥ 
लेकराचे स्नेहे गोड । करी कोड त्यागुणे ॥ ॥ 

मागेपुढे रिघे लोटी । साहे खेटी करी ते ॥३॥ 

तुका विनंती पांडुरंगा । ऐसे सांगा आहे हे ॥४॥ 


पर्वकाळी धर्म न करी नासरी । खर्ची राजद्वारी द्रव्यरासी ॥१॥ 
सोइऱ्याची करी पाहुणेर बरा । काडवी ठोंबरा संतालागी ॥ध्रु॥ 
बाइलेची सर्व आवडीने पोसी । मातापितरांसी दवडोनी ॥२॥ 
श्राध्दी कष्टी होय सांगता ब्राह्मण । गोवार मागून सावडीतो ॥३॥ 
नेतो पाने फुले वेश्येला उदंड । ब्राम्हणासी खांड नेदी एक ॥४॥ 
हाते मोर्‍या शोधी कष्ट करी नाना । देवाच्या पूजञा काटाळतो ॥५॥ 
सारा वेळ धंदा करिता श्रमेना । साधूच्या दर्शना जाता कुंथे ॥६॥ 
हरीच्या कीर्तनी गुंगायासी लागे । येरवी तो जागे उगलाची ॥७॥ 
पुराणी बैसता नाही रिकामटी । खेळतो सों£!गटी अहोरात्री ॥८॥ 
देवाच्या विभुती न पाहे सर्वथा । करी पानवथा नेत्रभिक्षा ॥९॥ 
गाईला देखोनी बदबदां मारी । घोडयाची चाकरी गोड लागे ॥१0॥ 
ब्राम्हणाचे तीर्थ घेता त्रास मोटा । प्रेमे घेतो घोंटा घटघटां ॥॥ 
तुका म्हणे ऐसे प्रपंची गुंतले । जन्मोनि मुकले विठोबासी ॥॥ 


आम्ही रामाचे राऊत । वीर जुंझार बहुत ॥१॥ 
मन पवन तुरंग । हाती नामाची फिरंग ॥ध्रु॥ 
वारू चालवू चहूखुरी । घाला घालूं यमपुरी ॥२॥ 
तुका म्हणे पेणे । आम्हा वैकुंठासी जाणें॥३॥ 


पवित्र ते कुळ पावन तो देश । जेथे हरीचे दास घेती जन्म ॥१॥ 
कर्मधर्म त्याचे जाला नारायण । त्याचेनी पावन तिन्ही लोक ॥ध्रु॥ 
वर्णअभिमाने कोण जाले पावन । ऐसे द्या सागून मजपाशी ॥३॥ 
अंत्यजादि योनि तरल्या हरीभजने | तयाची पुराणे भाट जाली ॥३॥ 


वैश्य तुळाधार गोरा तो कुंभार । धागा हा चांभार रोहिदास ॥४॥ 
कबीर मोमीन लतिब मुसलमान । शेणा न्हावी जाण विष्णुदास ॥५॥ 
काणोपात्र खोदु पिंजारी तो दादु । भजनी अभेदू हरीचे पायी ॥६॥ 
चोखामेळा बंका जातीचा माहार । त्यासी सर्वेश्वर ऐक्य करी ॥७॥ 
नामयाची जनी कोण तिचा भाव । जेवी पंढरीराव तियेसवे ॥८॥ 
मैराळा जनक कोण कुळ त्याचे । महिमान तयाचे काय सांगो ॥९॥ 
यातायातीधर्म नाही विष्णुदासां। निर्णय हा ऐसावेदशास्त्री ॥१0॥ 
तुका म्हणे तुम्ही विचारावे ग्रंथ । तारिले पतित नेणो किती ॥॥ 


नामासारिखी करणी । हे तो न दिसे त्रिभुवनी ॥१॥ 
सीलंगणीचे सोने । ठेवू नये ते गाहाण ॥ध्रु॥ 
आदीत्याची झाडे । काय त्याचा उजड पडे ॥२॥ 
तुका म्हणे देवा । ब्रिदे सोडोनिया ठेवा ॥३॥ 


येउनी संसारा काय हित केले । आयुष्य नासीले शिश्नोदरा ॥१॥ 
विषय सेविता कोण तृप्त जाला । इंधनी निवाला अग्नि कोठे ॥ध्रु॥ 
देखोनी मृगजळ भांबावली वेडी । विचाराची थडी न टाकिती ॥२॥ 
ऐसिया जीवासी सोय न लाविसी । निष्ठुर का होसी कृपाळुवा ॥३॥ 
तुका म्हणे देवा अगाध पैं थोरी । सर्वाचे अंतरी पुरलासी ॥४॥ 


समर्थाचे सेवे बहु असे हित । विचार हृदया त करुनी पाहे ॥१॥ 
वरकडोऐसानव्हे हा समर्थ । क्षणेची घडित सृष्टी नाशें ॥ध्रु॥ 

ज्याची कृपा होता आपणा ऐसे करी । उरों नेदी उरी दारिद्राची ॥२॥ 
ऐशालागी मन वोळगे अहर्निशी । तेणे वंद्य होशी ब्रह्मा दिका ॥३॥ 
तुका म्हणे हेची आहे पैं मुद्दल । सत्य माझा बोल हाची माना ॥४॥ 


पिकलिये सेंदे कडुपण गेले । तैसे आम्हा केले पांडुरंगे ॥१॥ 

काम क्रोध लोभ निमाले ठायीची । सर्व आनंदाची सृष्टि जाली ॥ध्रु॥ 
आठव नाठव गेले भावाभाव । जाला स्वयमेव पांडुरंग ॥२॥ 

तुका म्हणे भाग्य या नांवे म्हणीजे । संसारी जन्मीजे याची लागी ॥३॥ 


येउनी नरदेहा विचारावे सार । धरावा पैं धीर भजनमार्गी ॥१॥ 


चंचळ चित्तासी ठेवुनिया ठायी । संताचिये पायी लीन व्हावे ॥ध्रु॥ 
भावाचा पैं हात धरावानिश्चये । तेणे भवभय देशधडी ॥२॥ 
नामापरते जगी साधन सोपे नाही । आवडीने गाई सर्वकाळ ॥३॥ 
तुका म्हणे धन्य वंश त्या नराचा । ऐसानिश्चयाचा मेरु जाला ॥४॥ 


षडरसी रांधिले खापरी घातले । चोहोटा ठेविले मध्यरात्री ॥१॥ 

त्यासी सदाचारी लोक न शिवती । श्वानासी निश्चिती फावले ते ॥ध्रु॥ 
तैसे दुष्टकर्म जाले हरीभक्ता । त्यागिली ममता विषयासक्ति ॥२॥ 
इहपरलोक उभय विटाळ । मानिती केवळ हरीचे दास ॥३॥ 

तुका म्हणे देवाआवडे हे सेवा । अनुदिनी व्हावापूर्ण हेतु ॥४॥ 


बीज भाजुनी केली लाही । आम्हा जन्ममरण नाही ॥१॥ 
आकाराशी कैंचा ठाव । देह प्रत्यक्ष जाला देव ॥२॥ 
साकरेचा नव्हे उस । आम्हा कैंचा गर्भवास ॥३॥ 

तुका म्हणे औघा जोग । सर्वा घटी पांडुरंग ॥४॥ 


वैकुंठीचा देव आणिला भूतळा । धन्य तो आगळा पुंडलीक ॥१॥ 

धारिष्ट धैर्याचा वरीष्ठ भक्ताचा । पवित्र पुण्याचा एकनिष्ठ ॥ध्रु॥ 

पितृसेवा पुण्ये लाधला निधान । ब्रह्म सनातन अंगसंगे ॥२॥ 

अंगसंगेरंगे क्रीडा करी जाणा । ज्या घरी पाहुणा वैकुंठीचा ॥३॥ 

धन्य त्याची शक्ति भक्तीची हे ख्याति । तुका म्हणे मुक्ति पायी लोळे ॥४॥ 


मृगाचिये अंगी कस्तुरीचा वास । असे ज्याचा त्यास नसे ठाव ॥१॥ 
भाग्यवंत घेती वेचुनिया मोले । भारवाही मेले वाहता ओझे ॥ध्रु॥ 
चंद्रामृते तृप्तिपारणे चकोरा । भ्रमरासी चारा सुगंधाचा ॥२॥ 
अधिकारी येथे घेती हातवटी । परीक्षावंता दृष्टी रत्न जैसे ॥३॥ 
तुका म्हणे काय अंधळिया हाती। दिले जैसे मोतीवाया जाय ॥४॥ 


आलिया संसारी देखिली पंढरी । कीर्ती महाद्वारी वानू तुझी ॥१॥ 
पताकाचे भार नामाचे गजर । देखिल्या संसार सफळ जाला ॥ध्रु॥ 
साधूसंताचिया धन्य जाल्या भेटी । सांपडली लुटी मोक्षाची हे ॥२॥ 
तुका म्हणे आता हेची पैं मागणे । पुढती नाही येणे संसारासी ॥३॥ 


ऐसे कैसे जाले भोंदू । कर्म करोनी म्हणति साधू॥१॥ 
अंगा लावुनिया राख । डोळे झांकुनी करिती पाप ॥ध्रु॥ 
दावुनि वैराग्याची कळा । भोगी विषयाचा सोहळा ॥२॥ 
तुका म्हणे सांगो किती । जळो तयाची संगती ॥३॥ 


कोणी निंदा कोणी वंदा । आम्हा स्वहिताचा धंदा॥१॥ 
काय तुम्हासी गरज । आम्ही भजूं पंढरीराज ॥ध्रु॥ 
तुम्हा सारिखे चालावे । तेव्हा स्वहिता मुकावे ॥२॥ 
तुका म्हणे हो का काही । गळ दिला विठ्ठल पायी ॥३॥ 


तुझे नामे दिनानाथा । आम्ही उघडा घातला माथा॥१॥ 
आता न धरावे दुरी । बोल येईल ब्रीदावरी ॥ध्रु॥ 

पतित होतो ऐसाठावा । आधी का न विचारावा ॥२॥ 
तुका म्हणे तुझे पायी । आम्ही मिरास केली पाही ॥३॥ 


रक्त श्वेत कृष्ण पीत प्रभा भिन्न ।|चीन्मय अंजन सुदले डोळा ॥१॥ 
तेणे अंजनगुणे दिव्यदृष्टि जाली । कल्पना निवाली द्वैताद्वैत ॥ध्रु॥ 
देशकालवस्तुभेद मावळला । आत्मा निर्वाळला विश्वाकार ॥२॥ 
न जाला प्रपंच आहे परब्रह्म । अहंसोहं ब्रह्म आकळले ॥३॥ 
तत्त्वमसी विद्या ब्रह्मानंद सांग । तेची जाला अंगे तुका आता ॥४॥ 


नीत साडोनि अवनीत चाले । भंडउभंड भलतेची बोले ॥१॥ 
त्या त कोणाचे काय बा गेले | ज्याचे तेणे अनहित केले ॥ध्रु॥ 
ज्यासी वंदावे त्यासी निंदी । मैत्री सांडोनि होतसे दंदी॥२॥ 
आन यातीचे संगती लागे । संतसज्जनामध्ये ना वागे ॥३॥ 
केल्याविन पराक्रम सांगे । जेथे सांगे तेथेचि भीक मागे ॥४॥ 
करी आपुलाची संभ्रम । परि पुढे कठीण फार यम ॥५॥ 

तुका म्हणे काही नित्यनेम । चित्तीन धरी तो अधम ॥६॥ 


मानूकाही आम्ही आपुलिया स्वइच्छा । नाही तरी सरिसा रंकरावो ॥१॥ 
आपुल्या उदास आहो देहभावी । मग लज्जा जीवी चाड नाही ॥२॥ 
तुका म्हणे खेळों आम्ही सहजलीळे । म्हणोनी निराळे सुख दुःख ॥३॥ 


बोले तैसा चाले । त्याची वंदीन पाउले ॥१॥ 

अंगे झाडीन अंगण । त्याचे दासत्व करीन ॥ध्रु॥ 
त्याचा होईन किंकर । उभा ठाकेन जोडोनि कर ॥२॥ 
तुका म्हणे देव । त्याचे चरणी माझा भाव ॥३॥ 


पाण्या निघाली गुजरी । मन ठेविले दो घागरी । चाले मोकळया पदरी । परी लक्ष तेथे॥१॥ 
वावडी उडाली अंबरी। हातीधरोनिया दोरी । दिसे दुरिच्या दुरी । परी लक्ष तेथे॥ध्रु॥ 

चोर चोरी करी । ठेवी वनांतरी । वर्ततसे चराचरी । परी लक्ष तेथे॥२॥ 

व्यभिचारिणी नारी । घराश्रम करी । परपुरुष जिव्हारी । परी लक्ष तेथे॥३॥ 

तुका म्हणे असो भलतिये व्यापारी। लक्ष सर्वेश्वरी । चुको नेदी ॥४॥ 


जनाचिया मना जावे कासीयेसी । माझी वाराणसी पांडुरंग ॥१॥ 
तेथेभागीरथी येथे भीमरथी । अधिक म्हणती चंद्रभागा॥ध्रु॥ 
तेथेमाधवराव येथे यादवराज | जाणोनिया भाव पुंडलिकाचा ॥२॥ 
विष्णुपद गया तेची येथे आहे । प्रत्यक्ष हे पाहे विटेवरी ॥३॥ 

तुका म्हणे हेची प्रपंच उद्धरी । आता पंढरपुरी घडो बापा ॥४॥ 


नको येऊ लाजे होय तू परती । भजो दे श्रीपती सखा माझा ॥१॥ 
तुझे संगतीने मोटा जाला घात । जालो मी अंकित दुर्जनाचा ॥२॥ 
तुका म्हणे रांडे घेइन काठीवरी | धनी सहाकारी राम केला ॥३॥ 


भक्तिक्रण घेतले माझे । चरण गाहाण आहेत तुझे॥१॥ 
प्रेम व्याज देई हरी । माझा हिशेब लवकरी करी ॥ध्रु॥ 
माझे मी न सोडी धन । नित्य करितो कीर्तन ॥२॥ 
तुझे नाम आहे खत । सुखे करी पंचाईत ॥३॥ 

तुका म्हणे गरुडध्वजा । यासी साक्ष श्रीगुरुराजा ॥४॥ 


फिरवीले देऊळ जगामाजी ख्याति । नामदेवा हाती दूध प्याला ॥१॥ 
भरियेली हुंडी नरसी महत्याची । धनाजी जाटाची सेते पेरी ॥ध्रु॥ 
मिराबाईसाटी घेतो विष प्याला । दामाजीचा जाला पाढेवार ॥२॥ 
कबीराचे मागी विणूं लागे सेले । उठविले मूल कुंभाराचे ॥३॥ 


आता तुम्ही दया करा पंढरीराया | तुका विनवी पाया नमीतसे ॥४॥ 


हेची वेळ देवा नका मागे घेऊ । तुम्हाविन जाऊ शरण कोणा ॥१॥ 
नारायणा ये रे पाहे विचारून । तुजविन कोण आहे मज ॥ध्रु॥ 

रात्रहि दिवस तुज आठवुनी आहे । पाहातोसी काये सत्त्व माझे ॥२॥ 
तुका म्हणे किती येऊ काकुलती । काही माया चित्तीयेऊ द्यावी ॥३॥ 


इंद्रावणा केले साकरेचे आळे । न सांडी वेगळे कडुपण ॥१॥ 
कावळयाचे पिलूं कौतुके पोशिले । न राहे उगले विष्ठेविन ॥ध्रु॥ 
क्षेम देता अंगा गाधेलाची पोळी । करवी नादाळी महाशब्द ॥२॥ 
तुका म्हणे ऐसे न होती ते भले । घालिती ते घाले साधूजना ॥३॥ 


मुसळाचे धनु नव्हे हो सर्वथा । पाषाण पिळिता रस कैंचा ॥१॥ 
वाझे बाळा जैसे दुध नाही स्तनी । गारा त्या अधणी न सीजती ॥ध्रु॥ 
नवखंड पृथ्वी पिके मृगजळे । डोगर भेटे बळे असमानासी ॥२॥ 
नैश्वर ब्रह्म तेव्हा होय ब्रह्म । तुका म्हणे श्रम करुनी काय ॥३॥ 


धन्या आता काय करू । माझे तान्हुले लेकरू॥१॥ 

धन्या अवचित मरण आले | मज कोणासी निरवीले ॥ध्रु॥ 
माझे दारवंड नका पाडू । त्याचे हात पाय तोडू ॥२॥ 

एके हातीधरली दाढी । घे कुऱ्हाडी दुजे हाती॥३॥ 

येरी घाव घालूं पाहे । तव तो उठोनि उभा राहे ॥४॥ 
तुका म्हणे अवघी चोरे । सेकी रामनाम सोइरे ॥५॥ 


निरंजनी आम्ही बांधियेले घर | निराकारी निरंतर राहिलो आम्ही ॥१॥ 
निराभासी पूर्ण जालो समरस । खंड ऐक्यास पावलो आम्ही ॥२॥ 
तुका म्हणे आता नाही अहंकार | जालो तदाकार नित्य शुद्ध ॥३॥ 


पांडुरंगे सत्य केला अनुग्रह । निरसोनि संदेह बुध्दीभेद॥१॥ 
जीवशिवासेज रचिली आनंदे । औठावे पदी आरोहण॥२॥ 
निजी निजरूपी निजविला तुका । अनुहाते बाळका हलरु गाती ॥३॥ 


नाना मतांतरे शब्दाची वित्पत्ति । पाठांतरे होती वाचाळ ते ॥१॥ 
माझ्या विठोबाचे वर्म आहे दुरी । कैंची तेथे उरी देहभावा ॥ध्रु॥ 
यज्ञ याग जप तप अनुष्ठान । राहे ध्येय ध्यान आलीकडे ॥२॥ 
तुका म्हणे होय उपरती चित्ता । अंगी सप्रेमता येणे लागे ॥३॥ 


नाही शब्दाधीन वर्म आहे दुरी । नव्हे तंत्री मंत्री अनुभव तो ॥१॥ 
हर्षामर्षे अंगी आदळती लाटा । काम क्रोधें तटा सांडियेले ॥ध्रु॥ 
न सरे ते भक्ति विठोबाचे पायी । उपरति नाही जेथे चित्ता ॥२॥ 
तुका म्हणे सुख देह निरसने । चिंतने चिंतन तद्रूपता ॥३॥ 


शोधूनि अन्वय वंश वंशावळी । परस्परा कुळी उच्चारण ॥१॥ 
म्हणविले मागेपुढे चाले कैसे । केला सामरस्ये अभिषेक ॥ध्रु॥ 
एकछत्र झळके उन्मनी निशाणी । अनुहाताच्या ध्वनी गगन गर्जे ॥२॥ 
तुकया स्वामी स्थापी निजपदी दासां। करुनी उल्हासांसप्रेमता ॥३॥ 


प्रवृत्तिनिवृत्तीचे आटूनिया भाग । उतरीले चांग रसायण॥१॥ 
ज्ञानाम्रिहिताशी कडशिले वोजा । आत्मसिद्धीकाजा लागूनिया ॥ध्रु॥ 
ब्रह्मी ब्रह्मरस शीघ्र जाला पाक । घेतला रुचक प्रतीतीमुखे ॥२॥ 
स्वानुभवे अंगी जाला समरस | साधनी निजध्यास ग्रासोग्रासी ॥३॥ 
अरोग्यता तुका पावला अष्टांगी । मिरवीला रंगी निजात्मरंगे ॥४॥ 


काय बा करिशी सोवळे ओवळे । मन नाही निर्मळ वाउगेचि ॥१॥ 

काय बा करीसी पुस्तकाची मोट । घोकिता हृदयस्फोट हाता नये ॥ध्रु॥ 
काय बा करीसी टाळ आणि मृदंग । जेथे पांडुरंग रंगला नाही ॥२॥ 
काय बा करीसी ज्ञानाचिया गोष्टी । करणी नाही पोटी बोलण्याची ॥३॥ 
काय बा करीसी दंभलौकिकाते। हित नाही माते तुका म्हणे ॥४॥ 


स्वामी तू ही कैसा न पडसी डोळा । सुंदर सांवळा घवघवीत ॥१॥ 
चतुर्भुज माळा रुळे एकावळी । कस्तुरी निडळी रेखिलीसे ॥ध्रु॥ 
शंख चक्रा गदा रुळे वैजयंती । कुंडले तळपती श्रवणी दोन्ही ॥२॥ 
तुका म्हणे स्वामी आता दावी पाय । पांडुरंग माय कृपावंते ॥३॥ 


आणिक कोणापुढे वासूं मुख सांग । की माझे अंतरंग कोण जाणे ॥१॥ 
पाहे तुजकडे येउनी जाऊनी । पांडुरंगा मनी विचारावे ॥ध्रु॥ 

भय चिंता अवघे उद्योग सांडिले । आठवुनी पाउले असे तुझी ॥२॥ 
नका विसरू मज वैकुंठनायका । विनवितो तुका बंदीजन ॥३॥ 


आनंदाचा कंद गाइयेला गीती। पाहियेला चित्ती देवराव ॥१॥ 
देवराव तो ही आहे निश्चयेसी । अखंड नामासी बोलवितो ॥२॥ 
बोलवितो मज कृपा तो करुनी । तुका म्हणे मनी धरा भाव ॥३॥ 


सातादिवसाचा जरी जाला उपवासी । तरी कीर्तनासी टाकू नये ॥१॥ 
फुटो हा मस्तक तुटो हे शरीर । नामाचा गजर सोडू नये ॥ध्रु॥ 


शरीराचे होत दोनी ते ही भाग । परि कीर्तनाचा रंग सोडो नये ॥२॥ 
फुटो हा मस्तक तुटो हे शरीर । नामाचा गजर सोडू नये ॥ध्रु॥ 


तुका म्हणे ऐसा नामी ज्या निर्धार । तेथे निरंतर देव असे ॥३॥ 
फुटो हा मस्तक तुटो हे शरीर । नामाचा गजर सोडू नये ॥ध्रु॥ 


चला आळंदीला जाऊ । ज्ञानदेवा डोळा पाहू ॥१॥ 
होतील संताचिया भेटी । सुखाचिया सांगो गोष्टी ॥ध्रु॥ 
ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर । मुखी म्हणता चुकती फेर ॥२॥ 
तुम्हा जन्म नाही एक । तुका म्हणे माझी भाक ॥३॥ 
प्र (शा) 


संसारीचे ओझे वाहता वाहाविता । तुजविन अनंता नाही कोणी ॥१॥ 
गीतेमाजी शब्द दुंदुभीचा गाजे । योगक्षेमकाज करणे त्याचे ॥ध्रु॥ 
चतुर्भुजा करी वारू श्रृंगारावे । सारथ्य करावे अर्जुनाचे ॥२॥ 

श्वपच अंत्यज भक्तिस्नेहे जाला । अचळपदी केला ध्रुव तुका ॥३॥ 


कवण दिस येइल कैसा । न कळे संपत्तीचा भरंवसा॥१॥ 
चौदा चौकडिया लंकापति । त्याची कोण जाली गती ॥ध्रु॥ 
लंके सारिखे भुवन । त्याचे त्यासी पारखे जाण ॥२॥ 


तेहतीस कोटी बांदवडी । राज्य जाता न लगे घडी ॥३॥ 
ऐसे अहंतेने नाडिले | तुका म्हणे वाया गेले ॥४॥ 


न म्हणे वो आम्ही आपुलेनी चित्ती। निःशेष अतिप्रीती विषयी तो ॥१॥ 
खोटा तो विटाळ । म्हणोनि गाबाळ सांडियेले ॥ध्रु॥ 

भांग तंमाखूचा चित्ताचा आदर । कोरडे उत्तर चाटावे ते ॥२॥ 

तुका म्हणे आम्ही नव्हो फजीतखोर । तुटीचा व्यापार करावया ॥३॥ 


अनाथाचा नाथ पतितपावन । दीनाचे रक्षण करीतसे॥१॥ 

ऐसे जाणोनिया नामी विश्वासलो । भीमातिरा आलो धावतची ॥ध्रु॥ 
स्नान हे करिता त्रिताप निवाले । महाद्वारा आले मन माझे ॥२॥ 
तेथेअनुमात्र रीग नव्हे याचा । परतलो साचा तेथूनिया ॥३॥ 
पुंडलिकापाशी येउनी पुसीले |चीन्मय दाटले जनार्दन ॥४॥ 

तुका म्हणे आता दुजा देव नाही । बाप तरी आई तोची विठो ॥५॥ 


ढालतलवारे गुंतले हे कर । म्हणे जुंझणार कैसा जुंझे ॥१॥ 
पेटी पडदळे सीले टोप ओझे । हे तो जाले दुजे मरणमूळ ॥ध्रु॥ 
बैसविले मला येणे अश्वावरी । धावू पळूं तरी कैसा आता ॥२॥ 
असोनी उपाय म्हणे हे अपाय । म्हणे हायहाय काय करू ॥३॥ 
तुका म्हणे हा तो स्वये परब्रह्म | मूर्ख नेणे वर्म संतचरण ॥४॥ 


किडा अन्नाचे मानुस । त्याचा म्हणविल्या दास॥१॥ 
ते ही त्यासी उपेक्षीना । बोल आपुला सांडीना ॥ध्रु॥ 
तो तू नराचा नरे द्र । तुजपासूनि इंद्र चंद्र ॥२॥ 
तुका म्हणे विश्वंभर । तुज वर्णी फणीवर ॥३॥ 


कोटी जन्म पुण्य साधन साधिले । तेणे हाता आले हरिदास्य ॥१॥ 
रात्रीं दिवस ध्यान हरीचे भजन । काया वाचा मन भगवंती ॥ध्रु॥ 


ऐसिया प्रेमळा म्हणताती वेडा | संसार रोकडा बुडविला ॥२॥ 
रात्रीं दिवस ध्यान हरीचे भजन । काया वाचा मन भगवंती ॥ध्रु॥ 


एकवीस कुळे जेणे उद्धरिली । हे तो न कळे खोली भाग्यमंदा ॥३॥ 
रात्रीं दिवस ध्यान हरीचे भजन । काया वाचा मन भगवंती ॥ध्रु॥ 


तुका म्हणे त्याची पायधुळी मिळे । भवभय पळे वंदिताची ॥४॥ 
रात्रीं दिवस ध्यान हरीचे भजन । काया वाचा मन भगवंती ॥ध्रु॥ 


उपजला प्राणी न राहे संसारी । बैसला सेजारी काळ उसां ॥१॥ 
पाहा तो उंदीर घेउनि जाय बोका | तैसा काळ लोका नेत असे ॥ध्रु॥ 
खाटिकाचे घरी अजापुत्र पाहे । कसाबाची गाय वाचे कैसी ॥२॥ 
तुका म्हणे काही करा काढाकाढी । जाती ऐसी घडी पुन्हा नये ॥३॥ 


पंढरीस जाऊ म्हणती । यम थोर चिंता करि ती ॥१॥ 
या रे नाचो ब्रह्मानंदे । विठ्ठलनामाचिया छंदे ॥ध्रु॥ 
धरिली पंढरीची वाट । पापे रिगाली कपाट ॥२॥ 
केले भीमरेचे स्नान । यमपुरी पडिले खान ॥३॥ 
दुरोनी देखिली पंढरी । पापे गेली दुरच्यादुरी ॥४॥ 
दुरोनी देखिले राउळ । हरुषे नाचती गोपाळ ॥५॥ 
तुका म्हणे नाही जाणे । अखंड पंढरीराहणे ॥६॥ 


पय दधि घृत आणि नवनीत । तैसे दृश्यजात एकपणे ॥१॥ 
कनकाचे पाही अलंकार केले । कनकत्वाआले एकपणे ॥ध्रु॥ 
मृत्तिकेचे घट जाले नानापरी । मृत्तिका अवधारी एकपणे ॥२॥ 
तुका म्हणे एक एक ते अनेक । अनेकत्वी एक एकपणा ॥३॥ 


दामाजीपंताची रसद गुदरली । लज्जा सांभाळिली देवराये ॥१॥ 
तयाचे चरित्र परिसांहो सादरे । करितो नमस्कार संतजना ॥ध्रु॥ 
मंगळवेढा असे वस्ति कुटुंबेसी । व्यापारी सर्वासी मान्य सदा ॥२॥ 
कर्म काय करी ठाणाचा हवाला । तो काही पडला कठीण काळ ॥३॥ 
धान्याची भांडारे होतीतीफोडिली । पंढरी रक्षिली दुष्काळा त ॥४॥ 
दुबळे अनाथ ते हि वाचविले । राष्ट्रांत ते जाली कीर्ती मोठी ॥५॥ 
मुजुम करीत होता कानडा ब्राह्मण । फिर्याद लिहून पाठविली ॥६॥ 
अविंदाचे राज्य बेदरी असता । कागद पाहता तलब केली ॥ ॥ 
दामाजीपंतासी धरोनी चालविले । इकडे या विठ्ठले माव केली ॥८॥ 


विकते धारणे सवाईचे मोल । धान्याचे सकळ द्रव्य केले ॥९॥ 
दामाजीपंताच्या नांवे अर्जदास्त । लिहून खलेती मुद्रा केली ॥१0॥ 
विठो पाडेवार भक्ता साह्य जाला । वेदरासी गेला रायापासी ॥॥ 
जोहार मायबाप पुसती कोठील । तव तो म्हणे स्थळ मंगळवेढे ॥॥ 
दामाजीपंतानी रसद पाठविली । खलेती ओतिली अर्जदास्त ॥॥ 
देखोनिया राजा संतोष पावला । म्हणे व्यर्थ त्याला तलब केली॥॥ 
काय तुझे नाव पुसती यंत्रधारी । तो म्हणे बेगारी विठा का जी॥॥ 
पावल्याचा जाब द्यावामायबाप | करोनी घेतो माप म्हणती ते॥॥ 
पावल्याचा जाब दिधला लिहून । तसरीफ देऊन पाठविला ॥॥ 
छत्री घोडा शिबिका आभरणासहित । दिला सवे दूत पाठवुनी॥॥ 
वाटे चुकामुक जाली याची त्यांची । ते आले तैसेची मंगळवेढा ॥॥ 
दामाजीपंतासी बेदरासी नेले । राजा म्हणे जाले कवतुक ॥॥ 

काल गेला विठा बेगारी देऊन । तसरीफ देऊन जाब दिला ॥॥ 
काय तुमचे काज बोला जी सत्वर । बोलाजी निर्धार वचनाचा॥॥ 
कैंचा विठा कोण पाठविला कधी । काढोनिया आधी जाब दिला॥॥ 
पहाताची जाब हृदय फुटले । नयन निडारले राजा देखे ॥॥ 

सावळे सकुमार रूप मनोहर । माथा तेणे भार वाहियेला ॥॥ 
दामाजीपंतासी राये सन्मानिले । तो म्हणे आपुले कर्म नव्हे ॥॥ 
आता तुमची सेवा पुरे जी स्वामिया । शिणविले सखया विठोबासी॥॥ 
निरोप घेउनी आला स्वस्थळासी । उदास सर्वासी होता जाला ॥॥ 
दामाजीपंतानी सेविली पंढरी । ऐसात्याचा हरी निकटवृत्ति ॥॥ 
तुका म्हणे विठो अनाथ कैवारी । नुपेक्षी हा हरी दासालागी ॥॥ 


पहिली माझी ओवी ओवीन जगत्र । गाईन पवित्र पांडुरंग ॥१॥ 

दुसरी माझी ओवी दुजे नाही कोठे । जनी वनी भेटे पांडुरंग ॥ध्रु॥ 
तिसरी माझी ओवी तिळा नाही ठाव । अवघाची देव जनी वनी ॥२॥ 
चवथी माझी ओवी वैरिले दळण । गाईन निधान पांडुरंग ॥३॥ 

पांचवी माझी ओवी ते माझिया माहेरा । गाईन निरंतरा पांडुरंगा ॥४॥ 
साहावी माझी ओवी साहा ही आटले| गुरर्‌£:मूत्त भेटले पांडुरंग ॥५॥ 
सातवी माझी ओवी आठवे वेळोवेळा | बैसलासे डोळा पांडुरंग ॥६॥ 
आठवी माझी ओवी आठावीस योग। उभा चंद्रभागे पांडुरंग ॥७॥ 
नववी माझी ओवी सरले दळण। चुकले मरण संसारीचे ॥८॥ 

दाहावी माझी ओवी दाहा अवतारा । न यावे संसारा तुका म्हणे ॥९॥ 


धरोनिया फरश करी । भक्तजनांची विघ्ने वारी॥१॥ 
ऐसा गजानन महाराजा । त्याचे चरणी हालो लागो माझा ॥ध्रु॥ 


सेंदुर शमी बहुप्रिय ज्याला । तुरा दुर्वाचा शोभला ॥२॥ 
ऐसा गजानन महाराजा । त्याचे चरणी हालो लागो माझा ॥ध्रु॥ 


उंदिर असे जयाचे वहन । माथा जडितमुकुट पूर्ण ॥३॥ 
ऐसा गजानन महाराजा । त्याचे चरणी हालो लागो माझा ॥ध्रु॥ 


नागयज्ञोपवीत रुळे | शुभ्र वस्त्र शोभित साजिरे ॥४॥ 
ऐसा गजानन महाराजा । त्याचे चरणी हालो लागो माझा ॥ध्रु॥ 


भावमोदक हराभरी । तुका भावे हे पूजा करी ॥५॥ 
ऐसा गजानन महाराजा । त्याचे चरणी हालो लागो माझा ॥ध्रु॥ 


नाम आहे जयापाशी । जेथे राहे तेथेचि काशी॥१॥ 
ऐसा नामाचा महिमा । जाणे वाल्मीक शंकर उमा ॥ध्रु॥ 
नाम प्रल्हाद बाळ । जाणे पापी आजामेळ ॥२॥ 

नाम जाणे तो नारद । नामे ध्रुवा अक्षयपद ॥३॥ 

नाम गणिकेते तारी । पशु गजेद्र उध्दारी॥४॥ 

नाम जाणे हणुमंत । जाणताती महासंत ॥५॥ 

नाम जाणे शुकमूर्ति । जाणे राजा परिक्षिती ॥६॥ 

नाम जाणे तुका । नाही संसाराचा धोका ॥७॥ 


बहुता जन्मां अंतीजन्मलासी नरा । देव तू सोइरा करी आता ॥१॥ 
करी आता बापा स्वहिताचा स्वार्थ । अनर्थाचा अर्थ सांडी आता ॥ध्रु॥ 
सांडि आता कुडी कल्पनेची वाट । मार्ग आहे नीट पंढरीचा ॥२॥ 
पंढरीस जावे सर्व सुख घ्यावे । रूप ते पाहावे विटेवरी ॥३॥ 

विटेवरी नीट आनंदाचा कंद । तुका नाचे छंद नामघोषे ॥४॥ 


किती सांगो तरी नाइकति बटकीचे । पुढे सिंदळीचे रडतील ॥१॥ 
नका नका करू रांडेची संगती । नेवोनी अधोपाती घालिल यम ॥२॥ 
तुका म्हणे जरी देवी नाही चाड । हाणोनि थोबाड फोडिल यम ॥३॥ 


न कळे महिमा वेद मोनावले । जेथे पांगुळले मनपवन ॥१॥ 

चंद्र सूर्य ज्याचे तेज वागविती । तेथेमाझी मती कोणीकडे ॥ध्रु॥ 
काय म्या वाणावे तुझ्या थोरपणा । सहस्रवदना वर्णवेना ॥२॥ 
तुका म्हणे आम्ही बाळ तू माउली । कृपेची साउली करी देवा ॥३॥ 


संतचरणरज लागता सहज । वासनेचे बीज जळोन जाय ॥१॥ 
मग रामनामी उपजे आवडी । सुख घडोघडी वाढों लागे ॥ध्रु॥ 
कंठी प्रेम दाटे नयनी नीर लोटे । हृदयी प्रगटे रामरूप॥२॥ 
तुका म्हणे साधन सुलभ गोमटे । परि उपतिष्ठे पूर्वपुण्ये ॥३॥ 


विधवेसी एक सुत । अहर्निशी तेथे चित्त ॥१॥ 
तैसा तू मज एकला । नको मोकलू विठ्ठला ॥ध्रु॥ 
सुपुत्रालागी बाप । अवघे तेथेची संकल्प ॥२॥ 
तुका म्हणे चित्ती। पतिव्रते जैसा पती॥३॥ 


म्हणे विठ्ठल पाषाण । त्याच्या तोंडावरी वाहाण॥१॥ 

नको नको दर्शन त्याचे । गलितकुष्ट भरो वाचे ॥ध्रु॥ 
शाळिग्रामासी म्हणे धोंडा । कोड पडो त्याच्या तोडा ॥२॥ 
भावी सद्गुरु मनुष्य । त्याचे खंडो का आयुष्य ॥३॥ 
हरीभक्ताच्या करी चेष्टा | त्याचे तोडी पडो विष्ठा ॥४॥ 
तुका म्हणे किती ऐकों । कोठवरी मर्यादा राखो ॥५॥ 


स्वर्गचे अमर इच्छीताति देवा । मृत्युलोकी व्हावा जन्म आम्हा ॥१॥ 
नारायण नामे होऊ जीऐवनमुक्त । किर्तनी अनंत गाऊ गीती ॥ध्रु॥ 
वैकुंठीचे जन सदा चिंतिताति । कडइं येथे येती हरीचे दास ॥२॥ 
यमधर्म वाट पाहे निरंतर | जोडोनिया कर तिष्ठतसे ॥३॥ 

तुका म्हणे पावावया पैल पार । नामंत्र सार भाविकासी॥४॥ 


व्यापक हा विश्वंभर | चराचर याचेनी ॥१॥ 
पंढरीराव विटेवरी । त्याचीच धरी पाउले ॥ध्रु॥ 
अवघियांचा हाची ठाव । देवोदेवी सकळ ॥२॥ 


तुका म्हणे न करी सोस । भेदे दोष उफराटे॥३॥ 


पसरोनी मुखे । कैसे धालो बा हारीखे ॥१॥ 
ब्रह्मादिका दुर्लभ वाटा । आम्हा फावला राणटां ॥ध्रु॥ 
गोड लागे काय तरी। कृपावंत जाला हरी ॥२॥ 
उडती थेबुटे । अमृताहुनी गोमटे ॥३॥ 

गोडाहुनी गोड । जिव्हा नाचे वाटे कोड ॥४॥ 
खुणावुनि तुका । दावी वर्म बोलो नका ॥५॥ 


आमुचि मिरास पंढरी । आमुचे घर भीमातिरी ॥१॥ 
पांडुरंग आमुचा पिता । रकुमाबाई आमुचि माता ॥ध्रु॥ 
भाव पुंडलीक मुनि । चंद्रभागा आमुची बहिणी ॥२॥ 
तुका जुन्हाट मिराशी । ठाव दिला पायांपाशी ॥३॥ 


गंगा गेली सिंधुपाशी । जरी तो ठाव नेदी तिशी॥१॥ 
तिणे जावे कवण्या ठाया । मज सांगा पंढरीराया ॥ध्रु॥ 
जळ क्षोभले जलचरां । माता बाळा नेदी थारा ॥२॥ 
तुका म्हणे आलो शरण । देवात्वा का धरिले मौन्य ॥३॥ 


बैसो आता मनी । आले तैसेची वदनी ॥१॥ 
मग अवघेची गोड । पुरे सकळही कोड ॥ध्रु॥ 
बाहेरील भाव । तैसा अंतरीही वाव ॥२॥ 
तुका म्हणे मणि । शोभा दाखवी कोंदणी ॥३॥ 


वेठी ऐसाभाव | न करी अहाच उपाव ॥१॥ 

रूप डसवी न जिवा । अवघा ये च ठायी हेवा ॥ध्रु॥ 
कृपणाचेपरि । लेखा पळनिमिषेवरी ॥२॥ 

तुका म्हणे आस । संनिधची जगदीशा॥३॥ 


सर्वसुखा अधिकारी । मुखे उच्चारी हरीनाम ॥१॥ 
सवगितो सर्वोत्तम । मुखी नाम हरीचे ॥ध्रु॥ 
ऐशी उभारिली बाहे। वेदी पाहे पुराणी ॥२॥ 


तुका म्हणे येथे काही । संदेह नाही भरवसा॥३॥ 


जो का निर्गुण निराकार । तेथेधरियेले अवतार॥१॥ 

निर्गुण होता तो सगुणासी आला । भक्तिसाटी प्रगटला ॥ध्रु॥ 
जो का त्रिभुवनचाळक । तो हा नंदाचा बाळक ॥२॥ 
सोडविले वसुदेवदेवकीसी । अवतार धरिला तिचे कुशी ॥३॥ 
मारियेला कंसराणा । राजू यी स्थापिले उग्रसेना ॥४॥ 

तुका म्हणे देवादिदेव । तो हा उभा पंढरीराव ॥५॥ 


जुनाट हे धन अंत नाही पार । खात आले फार सरले नाही ॥१॥ 
नारद हा मुनि शुक सनकादिक । उरले आमुप तुम्हा आम्हा ॥ध्रु॥ 
येथूनिया धना खाती बहु जन । वाल गुंज उणे जाले नाही ॥२॥ 
तुका म्हणे धना अंत नाही पार । कुंटित चार वाचा तेथे॥३॥ 


कोडियाचे गोरेपण । तैसे अहंकारीज्ञान ॥१॥ 

त्यासी अंतरी रिझे कोण । जवळी जाताचीळसवाण ॥ध्रु॥ 
प्रेतदेह गौरवीले । तैसे विटंबवाणे जाले ॥२॥ 

तुका म्हणे खाणे विष्ठा । तैशा देहबुध्दीचेष्टा॥३॥ 


पाया जाला नारू । तेथेबांधला कापूरु | 
तेथेबिबव्याचे काम । अधमासी तो अधम ॥१॥ 
रुसला गुलाम । धणी करीतो सलाम | 
तेथेचाकराचे काम । अधमासी तो अधम ॥ध्रु॥ 
रुसली घरची दासी । धणी समजावी तियेसी । 
तेथेबटकीचे काम। अधमासी तो अधम ॥२॥ 
देव्हाऱ्यावरी विंचू आला । देवपूजा नावडे त्याला । 
तेथेपैजारेचे काम | अधमासी तो अधम ॥३॥ 
तुका म्हणे जाती । जातीसाटी खाती माती ॥४॥ 


ब्राम्हणा न कळे आपुले ते वर्म । गंवसे परब्रह्म नामे एका ॥१॥ 
लहानथोरासी करितो प्रार्थना । दृढ नारायणा मनी धरा॥ध्रु॥ 
सर्वाप्रति माझी हेची असे विनंती । आठवाश्रीपती मनामाजी ॥२॥ 


केशव नारायण करिता आचमन । तेची संध्या स्नान कर्म क्रिया ॥३॥ 
नामे करा नित्य भजन भोजन । ब्रह्मकर्म ध्यान याचे पायी ॥४॥ 
तुका म्हणे हेची निर्वाणी चे शस्त्र । म्हणोनि सर्वत्र स्मरा वेगी ॥५॥ 


संचित तैशी बुध्दी उपजे मनामधी । सांगितले सिद्धी नव जाय ॥१॥ 
ज्याचा जैसा ठेवातो त्यापाशी धावे । न लगती करावे उपदेश ॥२॥ 
घेऊन उठती आपुलाले गुण | भविष्य प्रमाण तुका म्हणे ॥३॥ 


कुरंगीपाडस चुकलेसे वनी । फुटे दुःखेकरोनी हृदय त्याचे ॥१॥ 

तैसा परदेशी जालो तुजविन । नको हो निर्वाण पाहू माझे ॥ध्रु॥ 
अपराध्याच्या कोटी घाली सर्व पोटी । नको या शेवटी उपेक्षूं गा ॥२॥ 
तुका म्हणे असो द्यावी माझी चिंता । कृपाळु अनंता पांडुरंगा ॥३॥ 


धन्य जालो हो संसारी । आम्ही देखिली पंढरी ॥१॥ 
चंद्रभागे करू स्नान । पुंडलीकाचे दर्शन ॥ध्रु॥ 

करू क्षेत्रप्रदक्षिणा| भेटूं सत या सज्जनां ॥२॥ 

उभे राहू गरुडपारी । डोळे भरुनी पाहो हरी ॥३॥ 
तुका म्हणे वाळवंटी । महालाभ फुकासाटी ॥४॥ 


पंढरीचा वारकरी । खेपा वैकुंठ बंदरी ॥१॥ 

तया नाही आणखी पेणे । सदा वैकुंठी राहाणे ॥ध्रु॥ 
आला गेला केल्या यात्रा । उद्धरिले कुळा सर्वत्रा ॥२॥ 
तुका म्हणे नाही । यासी संदेह कल्पांतीही ॥३॥ 


सोडियेल्या गाई नवलक्ष गोपाळी । सवे वनमाळी चालियेला ॥१॥ 
सुदीन समय भाग्याचा उदय । चारावया गाई वनामाजी ॥ध्रु॥ 
गाईगोपाळा च्या संगेचाली हरी । क्रीडा नानापरि खेळताति ॥ ॥ 
काठी काबळीया मोहरीया पोंवा । सीदोरी गाजिवाखांद्यावरी ॥३॥ 
गोधने संवगडे खेळे नानापरी । आले भीमातीरी वेणुनादा ॥४॥ 
तेथेउभा ठेला गोपाळा सहित । सीदोरिया सोडीत बैसे तेथे॥५॥ 
तुका म्हणे ज्या नी आणिल्या भाकरी । नेउनिया हरीपुढे देती ॥६॥ 


ज्या जैसी आवडी त्या तैसा विभाग । देत पांडुरंग तृप्ति जाली ॥१॥ 
मुखी चे उच्छिष्ट हिरोनिया खात । विस्मित विधाता देखोनिया ॥ध्रु॥ 
दिले जे गोपाळा ते नाही कोणासी । विस्मित मानसी सुरवर ॥२॥ 
देव क्रषि मुनि सीद्ध हे चारण । शिव मरुद्गण चंद्र सूर्य ॥३॥ 

तुका म्हणे आले सकळ हि सुरवर । आनंदे निर्भर पाहावया ॥४॥ 


आले सुरवर नानापक्षी जाले । सकळ अवतरले श्वापदवेषे ॥१॥ 
शवानखररूपी होउनिया आले । उच्छिष्ट कवळ वेचिताति ॥ध्रु॥ 
होउनिया दीन हात पसरिती । मागोनिया घेती उष्टावळी ॥२॥ 
अभिमान आड घालोनी बाहेरि | तया म्हणे घ्या रे धणी ॥३॥ 
तुका म्हणे धणी लाधली अपार । तया सुखा पार काय सांगो ॥४॥ 


एकमेकी घेती थडका । पाडी धडका देउनी ॥१॥ 
एकमेका पाठीवरी । बैसोनि करिती ढवाळी ॥ध्रु॥ 
हाता हात हाणे लाही । पळता घाई चुकविती ॥२॥ 
तुका म्हणे लपणी चपणी । एका हाणी पाठीवरी ॥३॥ 


चला वळूं गाई । दूर अंतरल्या भाई ॥१॥ 

खेळ खेळता जाला शीण । कोण करी वणवण ॥ध्रु॥ 
गाई हकारी कान्हया । म्हणोनि लागती ते पाया ॥२॥ 
तुका म्हणे द्यावे । नाम सन बरवे ॥३॥ 


नाही संसाराची चाड । गाऊ हरीचे नाम गोड ॥१॥ 

हो का प्राणाचा ही घात । परि हा न सोडी अनंत ॥ध्रु॥ 
जन्मोजन्मीहाची धंदा । संतसंग राहो सदा ॥२॥ 

तुका म्हणे भाव । तो हा जाणा पंढरीराव ॥३॥ 


हरीविन जिणे व्यर्थची संसारी । प्रेत अळंकारी मिरवत ॥१॥ 
देवाविन शब्द व्यर्थची कारण । भांड रंजवण सभेसी गा ॥ध्रु॥ 
आचार करणे देवाविन जो गा । सर्पाचिया अंगा मृदुपण ॥२॥ 
तुका म्हणे काय बहु बोलो फार । भक्तीविन नर अभाग्य की ॥३॥ 


जालासी पंडित पुराण सांगसी । परि तू नेणसी मीं हे कोण ॥१॥ 
गाढवभरी पोथ्या उलथिशी पाने । परि गुरुगम्यखुणे नेणशी बापा ॥२॥ 
तुका कुणबियाचा नेणे शास्त्रमत । एक पंढरीनाथ विसंबेना ॥३॥ 


स्वप्नीच्या व्यवहारा काळा तर लेखा । जागृतीसी रुका गाठ नाही ॥१॥ 
तेवी शब्दज्ञाने करिती चावटी । ज्ञान पोटासाटी विकों नये ॥ध्रु॥ 
बोलाचीच कढी बोलाचा ची भात । जेवुनिया तृप्त कोण जाला ॥२॥ 
कागदी लिहिली नांवाची साकर । चाटिता मधुर केवी लागे ॥३॥ 

तुका म्हणे जळो जळो त्याचे ज्ञान। यमपुरी कोण दंड साहे ॥४॥ 


भूत नावरे कोणासी । पुंडलीके खिळिले त्यासी॥१॥ 
समचरण असे विटे । कटिकर उभे नीट ॥ध्रु॥ 
वाळुवंटी नाचती संत । प्रेमामृते डुल्लत ॥२॥ 

तुका म्हणे पुंडलीका । भक्तिबळे तूची निका ॥३॥ 


आपुले वरदळ नेदा । एवढी गोविंदा कृपणता ॥१॥ 
यावर बा तुमचा मोळा । हा गोपाळा कळेना ॥ध्रु॥ 
सेवा तरी घेता सांग । चोरिले अंग सहावेना ॥२॥ 
तुका जरी क्रियानष्ट । तरी का कष्ट घेतसां ॥३॥ 


भीमातिरीचा नाटक । याने लावियेले चेटक ॥१॥ 
मन बुध्दी जाली ठक । नेणे संसाराची टुक ॥ध्रु॥ 
कैशी प्रसंगीक वाणी । प्रत्यादर कडसणी ॥२॥ 

तुका म्हणे मोठा ठक । जेथे तेथेउभा ठाके ॥३॥ 


का रे दाटोन होता वेडे । देव आहे तुम्हा पुढे ॥१॥ 
ज्यास पाठ नाही पोट । करी त्रैलोक्याचा घोंट ॥ध्रु॥ 
तुमची तुम्हा नाही सोय । कोणाचे काय जाय ॥२॥ 
तुका गातो नामी । तेथेनाही आम्ही तुम्ही ॥३॥ 


नव्हे हे कवित्व टांकसाळी नाणे । घेती भले जन भले लोक ॥१॥ 
लागलासे झरा पूर्ण नवनीते । सेविलिया हित फार होय ॥२॥ 


तुका म्हणे देवाकेला बलात्कार । अंगा आले फार महंतपण ॥३॥ 


सांवळे सुंदर पाहे दृष्टिभरि । ऐसे काही करी मन माझे ॥१॥ 
मना तुज ठाव दिला त्याचे पायी । राहे विठाबाईसवे सदा ॥ध्रु॥ 
मना नको धरू आणिकाचा संग । नाही पांडुरंग जया मनी ॥२॥ 
वरपंग भाव नको म्हणे तुका । करी प्राणसखा नारायणा॥३॥ 


एकली वना चालली राना । चोरुनि जना घराचारी॥१॥ 
कोणी नाही संगीसवे । देहभावे उदास ॥ध्रु॥ 

जाउनि पडे दुर्घटवनी। श्वापदांनी वेढिली ॥२॥ 

मार्ग न चले जाता पुढे । भय गाढे उदेले ॥३॥ 

मागील मागेअंतरली । पुढील चाली खोळंबा ॥४॥ 
तुका म्हणे चित्तीयासी । हृदयस्थासी आपुल्या ॥५॥ 


पडली घोर रजनी । संगी कोणी नसेची ॥१॥ 

पहा हो कैसे चालविले । पिसे गोवले लावुनी ॥ध्रु॥ 
कोठे लपविले ते अंग | होता संग दिला तो ॥ |॥ 
मज कधी नव्हते ठावे । दोही भावे वाटोळे ॥३॥ 
तुका म्हणे कैंची उरी । दोहीपरि नाडिले ॥४॥ 


उदार कृपाळ पतितपावन । ब्रिदे नारायणा जाती वाया ॥१॥ 
वर्णिलासी श्रुती नेणे तुझा पार । राहे मौनाकार नेती ऐसे ॥ध्रु॥ 

तेथे माझा धावापावे कोणी कडे । अदृष्ट हे पुढे वोडवले ॥२॥ 

कोण ऐसाभक्त लाधला भाग्यासी । आठवण ऐसी द्यावी तुज ॥३॥ 
तुका म्हणे नको पाहो माझा अंत | जाणोनि हे मात उडी घाली ॥४॥ 


ज्याचे जैसे भावी मन । त्यासी देणे दरुषण ॥१॥ 
पुरवू जाणे मनिंची खूण । समाधान करोनी ॥ध्रु॥ 
आपणियाते प्रगट करी । छाया वरी कृपेची ॥२॥ 
तुका म्हणे केले दान । मन उन्मन हरीनामी ॥३॥ 


का रे पुंडया मातलासी । उभे केले विठ्ठलासी ॥१॥ 


वस्ति क्षीरसांगरवासी । आला उभा पंढरीसी ॥ध्रु॥ 
भक्ती देखोनि निकट । देवे सोडिले वैकुंठ ॥२॥ 
तुका म्हणे बळी । तूची एक भूमंडळी ॥३॥ 


शेवटी ची विनंती । ऐका ऐका कमळापती ॥१॥ 
काया वाचा मन । चरणी असे समर्पण ॥ध्रु॥ 
जीवपरमात्मा ऐक्यासी। सदा वसो हृदये सी ॥२॥ 
तुका म्हणे देवा । कंठी वसावे केशवा ॥३॥ 


माझे परिसावे गाऱ्हाणे |चित्त द्यावे नारायणे ॥१॥ 
माझे हृदयी चे वर्म । देवाजाणशी तू कर्म ॥ध्रु॥ 
सबाह्यअंतरसाक्ष| ऐसावेदी केला पक्ष ॥२॥ 
तुका म्हणे नेणा । काय सांगो नारायणा॥३॥ 


गुरुचिया मुखे होइल ब्रह्मज्ञान । न कळे प्रेमखुण विठोबाची ॥१॥ 
वेदाते विचारा पुराणाते पुसां। विठोबाचा कैसा प्रेमभाव ॥२॥ 
तुका म्हणे सांडा जाणिवेचा शीण । विठोबाची खूण जाणती संत ॥३॥ 


देव आता आम्ही केला असे क्रणी । आणिका वाचुनी काय गुंता ॥१॥ 
एकाचे आर्जव करू एकनिष्ठ । आणिकाचा बोभाट कामा नये ॥ध्रु॥ 
बहुताचे आर्जव केलिया खटपट । नाही हा शेवट शुद्ध होत ॥२॥ 
पुरता विचार आणोनी मानसी । अंतरलो सर्वासी पई देखा ॥३॥ 
तुका म्हणे देवाचरणी असो भाव । तेणे माझा जीव संतोष हा ॥४॥ 


पापाची वासना नको दावू डोळा । त्याहुनी अंधळा बराच मी ॥१॥ 
निंदेचे श्रवण नको माझे कानी । बधिर करोनी ठेवी देवा ॥ध्रु॥ 
अपवित्र वाणी नको माझ्या मुखा । त्याजहुनी मुका बराच मी ॥२॥ 
नको मज कधी परस्त्रीसंगती । जनातुन माती उठता भली ॥३॥ 
तुका म्हणे मज अवघ्याचा काटाळा । तू एक गोपाळा आवडसी ॥४॥ 


कीर्तनाचा विकरा मातेचे गमन । भाड खाई धन विटाळ तो ॥१॥ 
हरिभक्ताची माता हे हरिगुणकीर्ती । इजवर पोट भरिती चांडाळ ते ॥ध्रु॥ 


अंत्यज हा ऐसे कल्पांती करीना | भाड हे खाईना जननीची ॥२॥ 
हरिभक्ताची माता हे हरिगुणकीर्ती । इजवर पोट भरिती चांडाळ ते ॥ध्रु॥ 


तुका म्हणे त्याचे दर्शन ही खोटे । पूर्वजांसी नेटे नरका धाडी ॥३॥ 
हरिभक्ताची माता हे हरिगुणकीर्ती । इजवर पोट भरिती चांडाळ ते ॥ध्रु॥ 


पंढरी पावन जाले माझे मन । आता करू ध्यान विठोबाचे ॥१॥ 
आता ऐसे करू नाम गाऊ गीती। सुखाचा सांगाती विठो करू ॥ध्रु॥ 
संग करू त्याचा तो सखा आमचा । अनंता जन्मांचा मायबाप ॥२॥ 
परतोनि सोई धरी का रे मना । विठ्ठलचरणा घाली मिठी ॥३॥ 
घातलीसे मिठी नाही भक्तिभाव । उदार पंढरीराव तुका म्हणे ॥४॥ 


येई गे विठ्ठले विश्वजीवनकले । सुंदर घननीळे पांडुरंगे ॥१॥ 
येई गे विठ्ठले करुणाकल्लोळे । जीव कळवळे भेटावया ॥ध्रु॥ 
न लगती गोड आणिक उत्तरे | तुझे प्रेम झुरे भेटावया ॥२॥ 
तुका म्हणे धाव घाली कृष्णाबाई । क्षेम चाहूबाही देई मज ॥३॥ 


कटावरी कर कासया ठेविले । जननी विठ्ठले जीवलगे ॥१॥ 
शंखचक्रगदाकमळमंडित । आयुधें मंडित कृष्णाबाई॥ध्रु॥ 

क्षण एक धीर होत नाही चित्ता | केव्हा पंढरीनाथा भेटशील ॥२॥ 
तुका म्हणे हेची करी देई । तई च विश्रामा पावईन॥३॥ 


आता मोकलावे नव्हे हे उचित । तरी कृपावंत म्हणवावे ॥१॥ 

पूवाअ भक्त जाले सर्व आपंगिले । नाही उपेक्षिले तुम्ही कोणी ॥ध्रु॥ 
माझिया वेळेसी का गा लपालासी । विश्व पोसीतोसी लपोनिया ॥२॥ 
करावी म्हणावी सर्वा भूतीदया । तरी भेटावया येईन मी ॥३॥ 

तरी माझे हाती देई मनबुध्दी । जरी दयानिधि येशील तू ॥४॥ 

तुका म्हणे तूची अवघा सूत्रधारी । माझी सत्ता हरी काय आहे ॥५॥ 


माझे कोण आहे तुजविन देवा । मुकुंदा केशवानारायणा ॥१॥ 

वाट पाहतसे कृपेच्या सांगरा । गोपीमनोहरा पांडुरंगा॥ध्रु॥ 

साच करी हरी आपुली ब्रिदावळी । कृपेने सांभाळी महाराजा ॥२॥ 
क्षमा करी सर्व अपराध माझा । लडिवाळ मी तुझा पांडुरंगा ॥३॥ 


साह्य होसी तरी जाती साही वैरी । मग सुखे अंतरी ध्यान तुझे ॥४॥ 
कृपा करोनी देई दया क्षमा शांती । तेणे तुझी भक्ति लाभईल ॥५॥ 

माझे हे सामर्थ्य नव्हे नारायणा । जरी काही करुणा येइल तुज ॥६॥ 
तुका म्हणे मज कैसे आपंगा जी । आपुले से करा जी पांडुरंगा ॥७॥ 


अपराध जाले जरी असंख्यात । तरी कृपावंत नाम तुझे ॥१॥ 
तुझे लडिवाळ तुज कृपा यावी । म्या वाट पाहावी कवणाची ॥ध्रु॥ 
मायबाप माझा रुक्मादेवीवर । हा दृढ निर्धार अंतरीचा ॥२॥ 

तुका म्हणे कोणे गोष्टीचे संकष्ट । न घाली मज भेट नारायणा ॥३॥ 


आधी का मज लावियेली सवे । आता न राहावे तुजविन ॥१॥ 
पहिलेची तोडक का गा नाही केले । आता उपेक्षिले न सोडी मी ॥ध्रु॥ 
कृपेच्या सांगरा न पाहे निर्वाण । जालो तुजवीण कासावीस ॥२॥ 
तुका म्हणे कोठे गुंतलेति हरी । येई झडकरी पांडुरंगा ॥३॥ 


बा रे पांडुरंगा केव्हा येशी भेटी । जाहालो हिंपुटी तुजवीण ॥१॥ 
तुजवीण सखे न वटे मज कोणी । वाटते चरणी घालूं मिठी ॥ध्रु॥ 
ओवाळावी काया चरणावरोनी । केव्हा चक्रपाणी भेटशील ॥२॥ 
तुका म्हणे माझी पुरवी आवडी । वेगी घाली उडी नारायणा ॥३॥ 


पंचाग्रिसाधन करू धूम्रपान । काय तीर्थाटण करू सांग ॥१॥ 
सांग कोणे देशी आहे तुझे गाव । घेउनिया धाव येऊ तेथे॥ध्रु॥ 
सांग काही वृत्त कोण करू व्रत । जेणे कृपावंत होशील तू ॥२॥ 
वाटते सेवटी जालासी निष्ठुर । न देसी उत्तर तुका म्हणे ॥३॥ 


तुजवीण तीळभरी रिता ठाव । नाही ऐसे विश्व बोलतसे ॥१॥ 
बोलियेले योगी मुनी साधू संत । आहेसी या आंत सर्वाठायी ॥ध्रु॥ 
मी तया विश्वासे आलो शरणागत । पूवाअचे अपत्य आहे तुझे ॥२॥ 
अनंत ब्रह्मा डे भरोनी उरलासी । मजला जालासी कोठे नाही ॥३॥ 
अंतपार नाही माझिया रूपासी | काय सेवकासी भेट देऊ ॥४॥ 
ऐसे विचारिले म्हणोनि न येशी । सांग हृषीकेशी मायबापा ॥५॥ 
तुका म्हणे काय करावाउपाय । जेणे तुझे पाय आतुडति ॥६॥ 


काम क्रोध आड पडले पर्वत । राहिला अनंत पलीकडे ॥१॥ 
नुलंघवे मज न सांपडे वाट । दुस्तर हा घाट वैरियांचा ॥ध्रु॥ 
आता कैंचा मज सखा नारायण । गेला अंतरोन पांडुरंगा ॥२॥ 
तुका म्हणे व्यर्थ मोलाचे शरीर । गेले हा विचार कळो आला ॥३॥ 


नव्हे निष्ठावंत तुज काय बोल । सेवेविन मोल मागतसे ॥ध्रु॥ 

न घडे भजन शुद्ध भावनिष्ठा । आपुल्या अदृष्टावरी बोल ॥ध्रु॥ 

पूवाअ जाले भक्त असंख्य विरक्त | काम क्रोध अहंते निर्दाळिले ॥२॥ 
ऐसी अंगवण नाही मज देवा । करीतसे हेवाभेटावयाचा ॥३॥ 

कृपा करोनिया पुरवी असोसी । आपुल्या ब्रिदासी राखावया ॥४॥ 
तुका म्हणे एक बाळक अज्ञाते | त्यासी हे पोसीत मायबापे ॥५॥ 


नाटाचे 


अगा ये मधुसूदना माधवा । अगा ये कमळापती यादवा | 
अगा श्रीधरा केशवा । अगा बांधवाद्रौपदीच्या ॥१॥ 

अगा विश्वव्यापका जनार्दना । गोकुळवासी गोपिकारमणा । 
अगा गुणनिधि गुणनिधाना । अगा मर्दना कंसाचिया ॥ध्रु॥ 
अगा सर्वोत्तमा सर्वेश्‍्वरा । गुणातीता विश्वंभरा । 

अगा निर्गुणा निराकारा । अगा आधारा दीनाचिया ॥२॥ 
अगा उपमन्यसहाकारा । अगा शयना फणिवरा । 

अगा काळकृतात असुरा । अगा अपारा अलक्षा ॥३॥ 

अगा वैकुंठनिवासां। अगा अयोध्यापति राजहंसां। 

अगा ये पंढरीनिवासा। अगा सर्वेशा सहजरूपा ॥४॥ 

अगा परमात्मा परमपुरुषा। अगा अव्यया जगदीशा । 

अगा कृपाळुवाआपुल्या दासां। तोडी भवपाशा तुका म्हणे ॥५॥ 


कैसी करू तुझी सेवा । ऐसे सागावे जी देवा | 

कैसा आणू अनुभवा । होशी ठावाकैशापरी ॥१॥ 

कर्मभ्रष्ट माझे मन । नेणे जप तप अनुष्ठान । 

नाही इंद्रिया सी दमन । नव्हे मन एकविध॥ध्रु॥ 

नेणे यातीचा आचार । नेणे भक्तीचा विचार । 

मज नाही संताचा आधार । नाही स्थिर बुध्दी माझी ॥२॥ 


न सुटे मायाजाळ । नाही वैराग्याचे बळ । 

न जिंकवती सबळ । काम क्रोध शरीरी ॥३॥ 

आता राख कैसे तरी । मज नुपेक्षावे हरी । 

तुझी ब्रिदे चराचरी । तैसी साच करी तुका म्हणे ॥४॥ 


भीमातीरवासी । तेथे निश्चयेसी काशी ॥१॥ 
मुख्यमुक्तीचे माहेर । ऐसे जाणा पंढरपुर ॥ध्रु॥ 

घडे भीवरेशी स्नान । त्यासी पुन्हा नाही जन्म ॥२॥ 
भाव धरोनी नेटका । मोक्ष जवळी म्हणे तुका ॥३॥ 


जाली गाढवी दुधाळ । महिमा गाईची पावेल ॥१॥ 
श्वान जाले सेचांगले । तरी का सांगाते जेवील ॥२॥ 
जाली सिंदळा चांगली । तरी का पतिव्रता जाली ॥३॥ 
तुका म्हणे ऐशा जाति । काय उंचपण पावती ॥४॥ 


काशीयात्रा पांच द्वारकेच्या तीन । पंढरीची जाण एक यात्रा ॥१॥ 
काशी देह विटंबणे द्वारके जाळणे । पंढरीशी होणे ब्रह्मरूप ॥ध्रु॥ 
अठरापगडयाती सकळ हि वैष्णव । दुजा नाही भाव पंढरीसी ॥२॥ 
तुका म्हणे असो अथवा नसो भाव । दर्शने पंढरीराव मोक्ष देतो ॥३॥ 


हेची मागणे विठाबाई । पायी ठेवुनिया डोई ॥१॥ 
शांति दया अंतःकरणी । रंगो रामनामी वाणी ॥ध्रु॥ 
मूळ द्रंद्वाचे विघडो । निजानंदी वृत्ति जडो ॥२॥ 
तुका म्हणे हरी । आता आपुले से करी ॥३॥ 


करोनी स्नानविधि आणि देवधर्म । क्रिया नित्यनेम तुजसाटी ॥१॥ 
तुजलागी दाने तुजलागी तीर्थे । सकळ ही व्रते तुजलागी ॥ध्रु॥ 
सकळचित्तवृत्ति दिवस आणि राती । आवडशी प्रीती नारायणा ॥२॥ 
तुका म्हणे याहो पवित्राच्या राया । प्राण विसावया पांडुरंगा ॥३॥ 


पहावानयनी विठ्ठलची एक । काही तरी सार्थक संसाराचे ॥१॥ 
कोठे पाहो तुज का गा लपालासी । काही बोल मशी नारायणा ॥ध्रु॥ 


वाटते उदास मज दाही दिशा । तुजविन हृषीकेशा वाचोनिया ॥२॥ 
नको ठेवू मज आपणा वेगळे । बहुत कळवळे तुजलागी ॥३॥ 
तुका म्हणे भेटी देई नारायणा । घडी कंठवेना तुजविन ॥४॥ 


पूर्वी बहुताचे केले प्रतिपाळ । ते मज सकळ श्रुत आहे ॥१॥ 

अज अविनाश निर्गुण निरामय । विचारिलेकाय त्यांचे वेळे ॥ध्रु॥ 
तयाचीये वेळे होशी कृपावंत । माझाची का अंत पहातोसी ॥२॥ 

नारद प्रऱ्हाद उपमन्य धुरू | त्यांचा अंगीकारु कैसा केला ॥३॥ 
अंबक्रषीसाटी गर्भवास जाले । का गा मोकलिले कृपासिंधु ॥४॥ 
धर्माचे उच्छिष्ट अर्जुनाची घोडी । आणिक सांकडी कितीएक ॥५॥ 
जालासी लुगडी तया द्रौपदीची । न ये का आमुची कृपा काही ॥६॥ 
तुका म्हणे का गा जालासी कठीण । माझा भाग सीण कोण जाणे ॥७॥ 


कासयासी व्यर्थ घातले संसारी । होते तैसे जरी तुझे चित्ती॥१॥ 
तुझिये भेटीची थोर असे आस । दिसोनी निरास आली मज ॥ध्रु॥ 
आता काय जिणे जाले निरर्थक । वैकुंठनायक भेटेची ना ॥२॥ 
आडलासी काय कृपेच्या सांगरा । रकुमादेवीवरा सोइरिया॥३॥ 
तुका म्हणे देई चरणाची सेवा । नुपेक्षी केशवामायबापा ॥४॥ 


पक्षीयाचे घरी नाही सामुगरी । त्यांची चिंता करी नारायण ॥१॥ 
अजगर जनावर वारुळा त राहे । त्याजकडे पाहे पांडुरंग ॥ध्रु॥ 
चातक हा पक्षी नेघे भूमीजळ । त्यासाटी घननीळ नित्य वर्षे ॥२॥ 
तुका म्हणे आम्ही पिप्पलिकाची जात । पुरवी मनोरथ पांडुरंगा ॥३॥ 


रामनाम हाची मांडिला दुकान । आहे वानोवाण घ्यारे कोणी ॥१॥ 
नका कोणी करू घेता रे आळस । वाटितो तुम्हास फुकाचे हे ॥ध्रु॥ 
संचिता सारिखे पडे त्याच्या हाता । फारसे मागता तरी न ये ॥२॥ 
तुका म्हणे आम्ही सांठविले सार । उरलिया थार विचारिता ॥३॥ 


बहुजन्मां शेवटी स्वामी तुझी भेटी । बहु मोह पोटी थोर जाला ॥१॥ 
बहु पुरे पाहिली बहु दिशा शोधिली । बहु चिंता वाहिली दुर्भराची ॥ध्रु॥ 
बहु काळ गेले अनुचित केले । बहु नाही गाइले नाम तुझे ॥२॥ 


ऐसामी अपराधी अगा कृपानिधि । बहु संता संनिधि ठेवी तुका ॥३॥ 


कोण उपाव करू भेटावया । जाळावी हे काया ऐसे वाटे ॥१॥ 
सोडोनिया गाव जाऊ वनांतरा । रुकुमादेवीवरा पहावया ॥ध्रु॥ 
करू उपवास शोधूं हे शरीर । न धरवे धीर नारायणा॥२॥ 

जाती आयुष्याचे दिवस हे चारी । मग केव्हा हरी भेटशील ॥३॥ 
तुका म्हणे काही सांगा विचारोनी । विठो तुझे मनी असेल ते ॥४॥ 


माय बाप बंधु सोयरा सांगाती । तूची माझी प्रीती गण गोत ॥१॥ 
शरण आली त्यांची वारिली दुरिते । तारिले पतित असंख्यात ॥ध्रु॥ 
इतर कोण जाणे पावले विश्रांती । न येता तुजप्रति शरणागत ॥२॥ 
तयामध्ये मज ठेवी नारायणा । लक्षुमीरमणा सोइरिया ॥३॥ 

तुका म्हणे देई दर्शनाचा लाभ । जे पाय दुर्लभ ब्रह्मादिका ॥४॥ 


पाप ताप माझे गुण दोष निवारी । कृष्णा विष्णु हरी नारायणा ॥१॥ 
काम क्रोध वैरी घालोनी बाहेरी । तू राहे अंतरी पांडुरंगा ॥ध्रु॥ 
करिशील तरी नव्हे काइ एक । निर्मिले त्र्यैलोक्य हेळामात्रे ॥२॥ 
समर्थासी काय आम्ही शिकवावे । तुका म्हणे यावे पांडुरंगा ॥३॥ 


ये गा महाविष्णु अनंतभुजाच्या । आम्हा अना थाच्या माहेरा ये ॥१॥ 
भेटावया तुज ओढे माझा जीव । एकवेळा पाय दावी डोळा ॥ध्रु॥ 
आणिक हे आर्त नाही नारायणा । ओढे हे वासना भेटावया ॥२॥ 
वाटे चित्तीकाय करावाविचार | चरण सुंदर पहावया ॥३॥ 

तुका म्हणे माझे पुरवी मनोरथ | येई गा न संवरीत पांडुरंगा ॥४॥ 


काय पाहतोसी कृपेच्या सांगरा । नराच्या नरे द्रा पांडुरंगा ॥१॥ 
नामाचा प्रताप ब्रिदाचा बडिवार । करावासाचार नारायणा ॥ध्रु॥ 
कलीमाजी देव बौध्यरूप जाला । जगाचिया बोला लागू नका ॥२॥ 
माय पुत्रा काय मारू पाहे कळी । जगाची ढवाळी काय काज ॥३॥ 
तुका म्हणे या हो कृपेच्या सांगरा । रुकुमादेवीवरा मायबापा ॥४॥ 


रामनामाचे पवाडे । अखंड ज्याची वाचा पढे ॥१॥ 


धन्य तो एक संसारी । रामनाम जो उच्चारी ॥ध्रु॥ 
रामनाम गर्जे वाचा । काळ आज्ञाधारक त्याचा ॥ ॥ 
तुका म्हणे रामनामी । कृतकृत्य जालो आम्ही ॥३॥ 


येइल घरा देव न धरी संदेहा । फकिराचा यावाव्हावाजेव्हा ॥१॥ 
होइल फकीर योगी महानुभाव । घडीघडी देव सांभाळील ॥२॥ 
तुका म्हणे ऐसे बोलती बहुत । येणे गुणे संत जाले राम ॥३॥ 


भक्तीवीण जिणे जळो लाजिरवाणे | संसार भोगणे दुःखमूळ ॥१॥ 

वीसलक्ष योनि वृक्षामाजी घ्याव्या । जलचरी भोगाव्या नवलक्ष ॥ध्रु॥ 
अकरालक्ष योनि किड्या माजी घ्याव्या । दशलक्ष भोगाव्या पक्ष्या मध्ये ॥२॥ 
तीसलक्ष योनि पशूंचीये घरी । मानवाभीतरी चारलक्ष ॥३॥ 

एकएक योनि कोटीकोटी फेरा । मनुष्यदेहाचा वारा मग लागे ॥४॥ 

तुका म्हणे तेव्हा नरदेह नरा । तयाचा मातेरा केला मूढे ॥५॥ 


तुजवाचून कोणा शरण । जाऊ आता कर जोडून॥१॥ 
कोण करील माझे साहे । चित्तीविचारुनी पाहे ॥ध्रु॥ 
तू तव कृपेचा सांगर । दीनबंधु जगदोध्दार ॥२॥ 
तुका म्हणे निका । भवसिंधु तारक नौका ॥३॥ 


हातीधरिलियाची लाज । देवाअसोदे गा तुज॥१॥ 
आहे अमंगळ दुर्बळ । होई दीन तू दयाळ ॥ध्रु॥ 
बाळ सेंबडे मातेसी । काय नावडे तियेसी ॥२॥ 
तुका म्हणे जाणे । करोनी देहाचे सांडणे ॥३॥ 


जळोजळो ते गुरुपण । जळोजळो ते चेलेपण ॥१॥ 
गुरु आला वेशीद्वारी । शिष्य पळतो खिंडोरी ॥ध्रु॥ 
काशासाटी जाले येणे । त्याचे आले वर्षासन ॥२॥ 
तुका म्हणे चेला । गुरू दोघे ही नरकाला ॥३॥ 


अगा पंढरीच्या राया । वेगी येई तू सावया ॥१॥ 
दीनबंधु तुझे नाम । देई आपुले आम्हा प्रेम ॥ध्रु॥ 


जीवनकळा तू विश्वाची । तूची माउली अनाथाची ॥२॥ 
तुका म्हणे पुंडलिका । ठेवी मस्तकी पादुका ॥३॥ 


विटेवरी समचरण । तो हा रुक्मिणीरमण ॥१॥ 
वेदशास्त्रा माहेर । केले दासांउपकार ॥ध्रु॥ 

नामापाशी चारी मुक्ति। पहा हृदयी प्रतीति ॥२॥ 
तुका म्हणे कळा | अंगी जयाच्या सकळा ॥३॥ 


सकळ हे माया नागवे कवणा । भांबाविले जना दाही दिशा ॥१॥ 

आशा तृष्णा दंभ लागली ही पाठी । नेदी बैसो हाटी मोह ठायी ॥ध्रु॥ 
काम क्रोध घरा लावितील आगी । निंदा हिंसांदोघी पळता खाती ॥२॥ 
लाज पुढे उभी राहिली आडवी । ते करी गाढवी थोर घात ॥३॥ 

तुका म्हणे चिंता घाली गर्भवासी । ओढोनिया पाशी चहूकडे ॥४॥ 


सकळतीर्थहूनी । पंढरी हे मुकुटमणि ॥१॥ 

काय सागो तेथिल शोभा । रमावल्लभ जेथे उभा ॥ध्रु॥ 
न लभे व्रततीर्थदानी। ते या विठ्ठलदर्शनी ॥२॥ 

साधू संत गाती नाम । सकळ भूताचा विश्राम ॥३॥ 
तुका म्हणे स्तुती । करू काय सांगो किती ॥४॥ 


गव्हाच्या घुगर्‍या । नाचण्याच्या पुऱ्या । बऱ्या त्याची बर्‍या । पाधाणी त्या पाधाणी ॥१॥ 
काय थोरपण । वाया जाळावातो शीण । कारणापे भिन्न | निवडे ते निराळे ॥ध्रु॥ 

रुचि वोजेपाशी । गरज ते जैशीतैशी । करू नका नाशी । खावे खाणे जाले ते ॥२॥ 
तुका म्हणे मोठा | काय करावातो ताटा | नाही वीण निटा । पाविजेत मारग ॥३॥ 


आपुलिया ऐसे करी । संग धरी ज्याचा हो ॥ ॥ 
म्हणउनि परपरते । वरवरते पळतसे ॥ध्रु॥ 

लोभिक ते लोभा लावी। बांधल्या गोवी वाचुनी ॥२॥ 
तुका म्हणे नामगोठी । पुरे भेटी तुझी देवा ॥३॥ 


बरे जालीयाचे अवघे सांगाती । वाइटाचे अंतीकोणी नाही ॥१॥ 
नोहे मातापिता नोहे कातासुत । इतरांची मात काय सांगो ॥२॥ 


तुका म्हणे जन दुतोंडी सावज । सांपडे सहज तिकडे धरी ॥३॥ 


मिथ्या आहे सर्व अवघे हे मायिक । न कळे विवेक मज काही ॥१॥ 
सर्व बाजागिरी वाटती ही खरी । पहाता येथे उरी काही नाही ॥ध्रु॥ 
आता मज दुःख वाटते अंतरी । उपाय झडकरी सांग काही ॥२॥ 
पुढे कोण गती न कळे सर्वथा । तुझे पायी माथा ठेवियेला ॥३॥ 
करणे ते करी सुखे आता हरी । तुज म्या निर्धारी धरियेले ॥४॥ 
स्वहित ते काय न कळे सर्वथा । तारी तू अनंता तुका म्हणे ॥५॥ 


अवघ्या कोल्हया चे वर्म अंडी । धरिता तोडी खीळ पडे ॥१॥ 
भुंकु नका भुंकु नका । आला तुका विष्णुदास ॥ध्रु॥ 

कवणे ठायी सादर व्हावे । नाही ठावे गाढवा ॥२॥ 

दुर्जनासी पंचानन । तुका रजरेणु संताचा ॥३॥ 


तुझे म्हणो आम्हा | मग उणे पुरुषोत्तमा ॥१॥ 
ऐसा धर्म काय । अमृताने मृत्यु होय ॥ध्रु॥ 
कल्पवृक्षा तळी । गाठी बांधलिया झोळी ॥२॥ 
तुका म्हणे परीस । सापडल्या उपवास॥३॥ 


कोरडिया गोष्टी नावडती मना । नाही ब्रह्मज्ञानाविन चाड ॥१॥ 
दाखवी आपुले सगुण रूपडे । वंदीन मी कोडे पाय तुझे ॥ध्रु॥ 

न लगे तो मोक्ष मज सायुज्यता । नावडे हे वार्ता शून्याकारी ॥२॥ 
तुका म्हणे चाड धरीन श्रीमुखे । येशिल कवतुके जवळीक ॥३॥ 


गणेश सारजा करिती गायना । आणि देवांगना रंभे ऐशा ॥१॥ 
तेथे आम्ही मानवाही विनवावे ते काय । सुरवर पाय वंदिति जेथे ॥ध्रु॥ 


ज्याच्या गायनासी तटस्थ शंकर । त्याही परि पार न कळे तुझा ॥२॥ 
तेथे आम्ही मानवाही विनवावे ते काय । सुरवर पाय वंदिति जेथे ॥ध्रु॥ 


तुका म्हणे आम्ही किंकर ते किती । इंद्राची ही मति नागविशी ॥३॥ 
तेथे आम्ही मानवाही विनवावे ते काय । सुरवर पाय वंदिति जेथे ॥ध्रु॥ 


डोळियांचे दैव आजी उभे ठेले । निधान देखिले पंढरीये ॥१॥ 

काय ते वानावे वाचेचे पालवे । वेदा न बोलवे रूप ज्याचे ॥ध्रु॥ 
आनंदाच्या रसे ओ तीव चांगले । देखता रंगलेचित्त माझे ॥२॥ 
तुका म्हणे मी तो सगळाच विरालो । विठ्ठलची जालो दर्शनाने ॥३॥ 


भोगियेल्या नारी । परि तो बाळब्रह्मचारी ॥१॥ 
ऐसी ज्याचे अंगी कळा । पार न कळे वेदाला ॥ध्रु॥ 
वळीवळी थोरथोर| मोडोनिया केले चूर ॥२॥ 
वाकडी कुबज्या । सरसी आणियेली वोजा ॥३॥ 
मल्ल रगडिला पायी । गज झुगारिला बाही ॥४॥ 
जिवे मारियेला मामा । धावे भक्ताचिया कामा ॥५॥ 
तुका म्हणे पूर्ण । दावी भक्तीची विंदाने ॥६॥ 


वृद्धपणी आली जरा । शरीर कापे थरथरा ॥१॥ 
आयुष्य गेले हे कळेना । स्मरा वेगी पंढरीराणा ॥ध्रु॥ 
दांत दाढा पडिल्या ओस । हनुवटि भेटे नाकास ॥२॥ 
हात पाय राहिलेकान। नेत्रा पाझर हाले मान ॥३॥ 
अंगकाति परतली ।चीरगुटा ऐसी जाली ॥४॥ 

आड पडे जिव्हा लोटे । शब्द नये मुखा वाटे॥५॥ 
लांब लोंबताती अंड । भरभरा वाजे गाड ॥६॥ 

तुका म्हणे आता तरी । स्मरा वेगी हरी हरी ॥७॥ 


वृद्धपणी न पुसे कोणी । विटंबणी देहाची ॥१॥ 

नव द्वारे जाली मोकळीक । गाड सरली वाजती ॥ध्रु॥ 
दंत दाढा गळे थुंका । लागे नाका हनुवटी ॥२॥ 

शब्द नये मुखावाटा । करिती चेष्टा पोरे ती ॥३॥ 
तुका म्हणे अजूनि तरी । स्मरे श्रीहरी सोडवील ॥४॥ 


अतित्याई देता जीव । नये कीव देवासी ॥१॥ 
थोडयासाटी राग आला । जीव दिला गंगेत ॥ध्रु॥ 
त्यासी परलोकी नाही मुक्ति । अधोगती चुकेना ॥२॥ 
तुका म्हणे कृष्णराम | स्मरता श्रम वारती ॥३॥ 


तुझे रूप पाहता देवा । सुख जाले माझ्या जीवा ॥१॥ 
हे तो वाचे बोलवेना | काय सांगो नारायणा ॥ध्रु॥ 
जन्मोजन्मींचे सुकृत । तुझे पायी रमेचित्त ॥२॥ 

जरी योगाचा अभ्यास । तेव्हा तुझा निजध्यास ॥३॥ 
तुका म्हणे भक्त । गोड गाऊ हरीचे गीत॥४॥ 


तुजवीण मज कोण आहे देवा । मुकुंदा केशवानारायणा ॥१॥ 
जोडोनिया कर कृपेच्या सांगरा । गोपीमनोहरा पांडुरंगा ॥ध्रु॥ 

साच करी हरी आपुली ब्रिदावळी । कृपेने सांभाळी मायबापा ॥२॥ 
साह्य होसी जरी जाती सहा वैरी । मग ध्यान करी आवडीने ॥३॥ 

सर्व अपराध क्षमा करी माझा । लडिवाळ तुझा पांडुरंगा ॥४॥ 

कृपा करोनिया द्यावी क्षमा शांति । तेणे तुझी भक्ति घडेल देवा ॥५॥ 
ए:३से तो सामर्थ्य नाही नारायणा । जरी तुज करुणा येइल काही ॥६॥ 
तुका म्हणे आता आपंगावे मज । राखे माझी लाज पांडुरंगा ॥७॥ 


नको विद्या वयसां आयुष्य फारसे । नाही मज पिसे मुक्तीचे ही ॥१॥ 
रामकृष्ण म्हणता जावो माझा प्राण । हेची कृपादान मागतसे ॥ध्रु॥ 
नको धन मान न वाढे संतान । मुखी नारायण प्राण जावा ॥२॥ 
तुका म्हणे दीन काकुलती येतो । तुज निरवीतो पांडुरंगा ॥३॥ 


शिष्या सांगे उपदेश । गुरुपूजा हे विशेष ॥१॥ 
दावी आचार सोवळे । दंड कमंडलु माळे ॥ध्रु॥ 
छाटी भगवी मानसी । व्यर्थ म्हणवी संन्यासी ॥२॥ 
तुका म्हणे लोभ । न सुटे नाही लाभ ॥३॥ 


जिकडे पाहे तिकडे उभा । अवघ्या गगनाचा गाभा॥ ॥ 
डोळा बैसले बैसले । रूप राहोनि संचले ॥ध्रु॥ 

न वर्जिता दाही दिशा । जिकडे पाहे तिकडे सरिसा ॥२॥ 
तुका म्हणे समपदी । उभा दिठीचिये आधी ॥३॥ 


आपटा संवदड रानचारा । दसऱ्याचा होय तुरा॥१॥ 
तैसा देवामुळे मान । नाही तरी पुसे कोण ॥ध्रु॥ 


मृत्तिकेची ते घागरी । पाण्यासाठी बैसे शिरी ॥२॥ 
तुका म्हणे माप जाण । दाण्यासवे घेणे देणे ॥३॥ 


काळ सार्थक केला त्यांणी । धरिला मनी विठ्ठल॥१॥ 
नाम वाचे श्रवणर्कीत्ति । पाउले चित्तीसमान ॥ध्रु॥ 
कीर्तनाचा समारंभ | निर्दभ सर्वदा ॥२॥ 

तुका म्हणे स्वरूपसिद्धी । नित्य समाधी हरीनामी ॥३॥ 


आम्ही जातो आपुल्या गावा । आमुचा रामराम घ्यावा ॥१॥ 
तुमची आमची हेची भेटी । येथुनिया जन्मतुटी॥ध्रु॥ 

आता असो द्यावी दया । तुमच्या लागतसे पाया ॥२॥ 

येता निजधामी कोणी । विठ्ठल विठ्ठल बोला वाणी ॥३॥ 
रामकृष्ण मुखी बोला । तुका जातो वैकुंठाला ॥४॥ 


कामधेनूचे वासरू | खाया न मिळे काय करू ॥१॥ 
ऐसे आम्हा मांडियेले । विठो त्वा का सांडियेले ॥ध्रु॥ 
बैसोनि कल्पद्रुमातळी । पोटासाटी तळमळी ॥२॥ 
तुका म्हणे नारायणा | बरे लोकी हे दीसेना ॥३॥ 


तुझे नाम माझे मुखी असो देवा । विनवितो राघवादास तुझा ॥१॥ 
तुझ्या नामबळे तरले पतित । म्हणोनि माझे चित्त तुझे पायी ॥२॥ 
तुका म्हणे तुझे नाम हे सादर | गाता निरंतर सुख वाटे ॥३॥ 


उभय भाग्यवंत तरी च समान । स्थळी समाधान तरी च राहे ॥१॥ 
युक्तीचे गौरव नसता जिव्हाळा । सांचवणी जळा परी नाश ॥ध्रु॥ 
लोखंडा परीस ज्ञानिया तो शठ । नांवाचा पालट दगड खरा ॥२॥ 
तुका म्हणे अवघे विनोदाचे ठाव । एकात्मक भाव नाही तेथे॥३॥ 


दो दिवसांचा पाहुणा चालतो उताणा । का रे नारायणा न भजसी ॥१॥ 
तू अखंड दुश्चित्ता तुज नेती अवचिता । मग पंढरीनाथा भजसी केव्हा ॥२॥ 
तुका म्हणे ऐसे आहेत उदंड । तया केशव प्रचंड केवी भेटे ॥३॥ 


तुझे पाय माझे भाळ । एकत्रता सर्वकाळ ॥१॥ 

हे हे चिं देई विठाबाई । पांडुरंगे माझे आई ॥ध्रु॥ 
नाही मोक्ष मुक्ति चाड । तुझी सेवा लागे गोड ॥२॥ 
सदा संग सज्जनांचा । नको वियोग पंढरीचा ॥३॥ 
नित्य चंद्रभागे स्नान । करी क्षेत्रप्रदक्षण॥४॥ 
पुंडलीक पाहोन दृष्टी । हर्षे नाचो वाळवंटी ॥५॥ 
तुका म्हणे पांडुरंगा । तुझे स्वरूप चंद्रभागा ॥६॥ 


बाईल चालिली माहेरा । संगेदिधला म्हातारा ॥१॥ 
सीधा सामग्री पोटाची । सवे स्वारी बइलाची ॥ध्रु॥ 
जाता पाडिली ढोराने । सीव्या देती अन्योविन्ये ॥२॥ 
न सावरी आपणाते । नग्न सावले वरते ॥३॥ 

फजीत केले जनलोकी । मेला म्हणे पडे नरकी॥४॥ 
गोहाची हे गेली लाज । गाजिता का तुम्ही मज ॥५॥ 
तुका म्हणे जनी । छी थू केली विटंबणी ॥६॥ 


तुळसीवृंदावनी उपजला कांदा । नावडे गोविंदा काही केल्या ॥१॥ 
तैसे वंशामध्ये जाले जे मानव । जाणावे दानव अभक्त ते ॥ध्रु॥ 
केवड्यामधील निर्गध कणसे | तैशी ती माणसे भक्तिहीन ॥२॥ 
तुका म्हणे जेवी वंदनांतिल आळी । न चढे निढळी देवाचिया ॥३॥ 


शिव शक्ति आणि सूर्य गणपती । एकची म्हणती विष्णूस ही ॥१॥ 
हिरा गार दोनी मानिती समान । राजस भजने वाया जाती ॥ध्रु॥ 


अन्य देवतासी देव म्हणऊन । तामस जीवन तमोयोग्या ॥२॥ 
हिरा गार दोनी मानिती समान । राजस भजने वाया जाती ॥ध्रु॥ 


वाया जायासाठी केलासे हव्यास । अन्य देवतास देवपण ॥३॥ 
हिरा गार दोनी मानिती समान । राजस भजने वाया जाती ॥ध्रु॥ 


आपुलिया मुखे सांगतसे धनी । नव्हे माझी वाणी पदरीची ॥४॥ 
हिरा गार दोनी मानिती समान । राजस भजने वाया जाती ॥ध्रु॥ 


धन्य ते वैष्णव भजती केशव । सात्विक हे जीव मोक्षा योग्य ॥५॥ 


हिरा गार दोनी मानिती समान । राजस भजने वाया जाती ॥ध्रु॥ 


तुका म्हणे मोक्ष नाही कोणापासी । एका गोविंदासी शरण व्हा रे ॥६॥ 
हिरा गार दोनी मानिती समान । राजस भजने वाया जाती ॥ध्रु॥ 


तुम्ही साधू संत कैवल्यसांगर । मोक्षाचे आगर तुम्हा घरी ॥१॥ 
तेथेमतिमंद काय बोलो वाणी । अमृताचे धणी पाणी का घ्या ॥ध्रु॥ 
कोटी भानु तेजी खद्योत बापुडे । तैसा तुम्हा पुढे काय बोलो ॥२॥ 
तुम्ही अवघे चिंतामणि कल्पतरूची वने । त्यापुढे धावणे मषकानी ॥३॥ 
वाराणशीक्षेत्र गंगा वाहे कोड । का तेथेपाड कोकणाचे ॥४॥ 
पल्लवाचा वारा हिमकरी काय । गगनावरी छाय कोण करी ॥५॥ 
समुद्राची तृषा हरी ऐसाकोण | जगाची जी तान्ह निववितो ॥६॥ 
मेरूचा पाठार अवघी ते क्षिति । मषकाचे हातीमुष्टि फावे ॥७॥ 
सिंहापुढे काय जंबूक आरोळी । मोतिया चे वोळी काच काय ॥८॥ 
कापुरासी काय लावुनी उटावे । काय ओवाळावे दीपकासी ॥९॥ 
तैशी तुम्ही निरे ज्ञानाचे भरीव । तेथेम्या बोलावे पाड काय ॥१ 0॥ 
कृपानिधि तुम्ही बोलविले बोला । सुखे न्याय केला तुमचा मीं ॥॥ 
अज्ञान मी वेडे म्हणवितो बाळ । माझा प्रतिपाळ करणे तुम्हा ॥॥ 
बोबडे बोलणे न धरावाकोप । क्षमा करा बाप कृपासिंधु ॥॥ 

तुका म्हणे तुम्ही संत बापमाय । भये धरिले पाय कृपानिधि ॥॥ 


देही असोनिया देव । वृथा फिरतो निर्दैव ॥१॥ 
देव आहे अंतर्यामीं । व्यर्थ हिंडे तीर्थग्रामीं ॥ध्रु॥ 
नाभी मृगाचे कस्तुरी । व्यर्थ हिंडे वनांतरी ॥२॥ 
साखरेचे मूळ ऊस । तैसा देही देव दिसे॥३॥ 
दुधी असता नवनीत । नेणे तयाचे मथित ॥४॥ 
तुका सांगे मूढजना । देही देव का पाहाना ॥५॥ 


जयजय म्हणा राम । हाते टाळी वाचे नाम ॥१॥ 

आटाआटी नाही ज्यास । न वेचे मोल न पडे खांस ॥ध्रु॥ 
आपण म्हणे आणिका हाती। यज्ञादिकी नये ते गती ॥२॥ 
आसन भोजन करिता काम । ध्यानसमाधी म्हणता राम ॥३॥ 
मंत्र जपा हाची सार। वर्णा याती जयजयकार ॥४॥ 


म्हणता राम म्हणे तुका । वेळोवेळा चुको नका ॥५॥ 


शिकवणेसाटी वाटते तळमळ । पुढे येईल काळा फोडो डोई ॥१॥ 
तेव्हा त्यासी काय देशील उत्तर । मेळउनि अंतर ठेवितोसी ॥ध्रु॥ 
येथींचिया सोगेभोरपियाचे परि । होईल ते दुरि श्रंगारिले ॥२॥ 

तुका म्हणे का रे राखिले खरकटे । रागेल्याचे तंट रागेलेका ॥३॥ 


होई आता माझ्या भोगाचा भोगिता । सकळ अनंता शुभाशुभ ॥१॥ 
आठवुनी पाय राहिलो हृदयी । निवारली तई सकळ चिंता ॥ध्रु॥ 
अचळ न चळे देहाचे चळण । आहे हे वळण प्रारब्थेंची ॥२॥ 

तुका म्हणे जाले एकची वचन । केलिया कीर्तन आराणुक ॥३॥ 


लेखी दुखण्यासमान । वेचला नारायणी क्षण | 

उद्या चेआजी च मरण । आणोनि म्हणे हरी भोक्ता ॥१॥ 
नाही काही पडो येत तुटी । जाणे तो आहे सेवटी । 
लाभ विचारोनी पोटी । होई सेवटी जागृत ॥ध्रु॥ 

आहे ते उरे कटा | लावुनि चळ आपुला फाटा | 

पुरे हे न पुरे सेवटा । तरण्या बळकटा सदा वास॥२॥ 
म्हणोनि मोडावाकाटाळा । अविद्यात्मक कोंवळा । 
होतील प्रबळा । आशा तृष्णा माया ॥३॥ 

क्षण या देहाच्या अंतीं। जड होउनि राहेल माती । 
परदेश ते परवर होती ।|चीळसविती नाकडोळे ॥४॥ 
जंव या नाही पातल्या विपत्ति । आयुष्य भविष्य आहे हाती। 
लाभ विचारोनी गुंती । तुका म्हणे अंतीसर्व पिसुने॥५॥ 


आसावले मन जीवनाचे ओढी । नामरूपी गोडी लावियेली ॥१॥ 
काय तुझे पायी नाही भांडवल । माझे मिथ्या बोल जाती ऐसे ॥ध्रु॥ 
काय लोखंडाचे पाहे गुण दोष । सीवोन परीस सोने करी ॥२॥ 
तुका म्हणे माझे अवघे असो द्यावे । आपुले करावे ब्रीद साच ॥३॥ 


पंढरीची वारी जयाचीये घरी । पायधुळी शिरी वंदिन त्यांची ॥१॥ 
दासाचा मी दास पोसणा डोगर । आता बहु फार काय बोलो ॥ध्रु॥ 


जातीचे मी हीन न कळे भजन । म्हणोनि संतचरण इच्छीतसे ॥२॥ 
तुका म्हणे मज म्हणावे आपुले । बहुता तारिले संतजनी ॥३॥ 


नाम पावन पावन । त्याहून पवित्र आहे कोण ॥१॥ 

शिव हालाहाले तापला । तो ही नामे शीतळ जाला ॥ध्रु॥ 
शिवास नामाचा आधार । केला कळिकाळ किंकर ॥२॥ 
मरण जाले काशीपुरी। तेथे नामची उद्धरी ॥३॥ 

तुका म्हणे अवघी चोरे । एक हरीनाम सोड्रे ॥४॥ 


अल्प विद्या परि गर्वशिरोमणि । मजहुनी ज्ञानी कोणी आहे ॥१॥ 
अंगी भरे ताठा कोणासी मानीना । साधूची हेळणा स्वये करी ॥ध्रु॥ 
सज्जनाच्या देही मानी जो विटाळ । त्रैलोकी चांडाळ तोची एक ॥२॥ 
संताची जो निंदा करी मुखी जप। खतेले ते पाप वज्रलेप ॥३॥ 

तुका म्हणे ऐसे मावेचे मइंद । त्या पाशी गोविंद नाही नाही ॥४॥ 


नाही संताशी शरण | काय वाचोनि पुराण ॥१॥ 
म्हणे विठ्ठलाचा दास । देखोनी परनारीस हासे ॥ध्रु॥ 
करिती विठोबाची भक्ति । दया धर्म नाही चित्ती॥२॥ 
तेथे नाही माझा देव| व्यर्थ श्रमवी हा जीव ॥३॥ 
अंगी नाही क्षमा दया । म्हणती भेट पंढरीराया ॥४॥ 
नाही धर्माची वासना । काय करोनी प्रदक्षिणा॥५॥ 
ऐसे नव्हे भक्तिवर्म । तेथे नाही माझा राम ॥६॥ 

नये कृपा काही केल्या । नये घाम जीव गेल्या ॥७॥ 
जैसी खड्गाची धार । विठ्ठलचरणी तुका शूर ॥८॥ 


नाही रिकामीक परी वाहे मनी । तया चक्रपाणि साह्य होय ॥१॥ 
उद्रेग जीवासी पंढरीचे ध्यान । तया नारायण साह्य करी ॥ध्रु॥ 
शरीरासी बळ नाही स्वता भाव | तया पंढरीराव साह्य करी ॥२॥ 
असो नसो बळ राहे पराधीन । तरी अनुमान करू नका ॥३॥ 
तुका म्हणे येणे करोनी चिंतनी । तया नारायण जवळीक ॥४॥ 


दारिद्राने विप्र पीडिला अपार | तया पोटी पोर एक असे ॥१॥ 


बाहेरी मिष्टान्न मिळे एके दिशी । घेऊनी छंदासी त्याची बैसे ॥ध्रु॥ 
क्षुधाकाळी रडे देखिले ते मागे । काही केल्या नेघे दुजे काही ॥२॥ 
सहज कौतुके बोले बापमाये । देवापाशी आहे मागशी ते ॥३॥ 

तेव्हा तुजलागी स्मरे नारायणा । जीवी च्या जीवना पांडुरंगा॥४॥ 
लागली हे क्षुधा जात असे प्राण । काय हे निर्वाण पाहातोसी ॥५॥ 
ब्रह्मांःःडनायक विश्वाचा पाळक । वरी तिन्ही लोक पोसीतोसी ॥६॥ 
प्राण हा उत्कर्ष जाहला विव्हळ | तेव्हा तो कृपाळ धाव घाली ॥७॥ 
सांडूनि वैकुंठ धाव घाली तई । आळंगिला बाही कृपावंते ॥८॥ 

तुका म्हणे दिला क्षीराचा सांगर । राहे निरंतर तयापासी ॥९॥ 


अनाथाचा सखा ऐकिला प्रताप । होसी कृपावंत मजवरी ॥१॥ 
माझिया गा चित्ता करिं शिकवण । जेणे तुझे चरण जोडतील ॥ध्रु॥ 
जोडोनिया कर येतो काकुलती । रकुमाईच्या पति कृपावंता ॥२॥ 
हरुषे निर्भर करी माझे मन । दाखवी चरण पांडुरंगा॥३॥ 

तुझे भेटीविन जन्म गेलां वाया । भजन कराया शक्ति नाही ॥४॥ 

न घडे तुझी सेवा न घडे पूजन । जन्मोनि निष्कारण जाऊ पाहे ॥५॥ 
तुका म्हणे हरी करावे या काय | भजनासी साह्य होई बापा ॥६॥ 


हीनवर बीजवर दोघी त्या गडणी । अखंड कहाणी संसाराची ॥१॥ 
माझे पति बहु लहानची आहे । खेळावया जाय पोरांसवे ॥ध्रु॥ 
माझे दुःख जरी ऐकशील सई । म्हातारा तो बाई खोकतसे ॥२॥ 
खेळे सांजवरी बाहेरी तो राहे । वाट मी पाहे सेजेवरी ॥३॥ 

पूर्व पुण्य माझे नाही वानीट । बहु होती कष्ट सांगो काही ॥४॥ 
जवळ मी जाते अंगा अंग लावू | नेदी जवळ येऊ काटाळतो ॥५॥ 
पूर्व सुकृताचा हाची बाई ठेवा । तुका म्हणे देवाकाय बोल ॥६॥ 


स्वामीच्या सामर्थ्ये । चाले बोलिला पुरुषार्थ ॥१॥ 
पाठी देवाचे हे बळ । मग लाभे हातीकाळ ॥ध्रु॥ 

देव ज्यासी साह्य । तेणे केले सर्व होय ॥२॥ 

तुका म्हणे स्वामीसत्ता । मग नाही भय चित्ता ॥३॥ 


नामांचा डांगोरा फिरवी घरोघरी । म्हणा हरीहरी सर्वभावे ॥१॥ 
नामे हरती कर्मे वैकुंठीची पै वस्ति । संनिध श्रीपति सदोदित ॥ध्रु॥ 


नामाचा महिमा बहुता कळला । नामे उद्धरिला अजामेळ ॥२॥ 
गजेद्राची स्थिति पुराणी बोलती । नामे ची श्रीपति पावलासे ॥३॥ 
तुका म्हणे घेता मुक्ति आहे । नामे सर्व पाहे आकळिले ॥४॥ 


यमाचे हे पाश नाटोपती कोणाते । आम्हा दिनानाथे रक्षियेले ॥१॥ 

यम नेता तुम्हा रक्षील हे कोण । तुम्हा धन्यधन्य कोण म्हणती ॥ध्रु॥ 
संतसज्जनमेळा पवित्र संत कीर्ती । त्यांनी उत्तम स्थिति सागितली ॥२॥ 
तेची धरोनी चित्तीतुका हित करी। यमासी पांपरी हाणे आता ॥३॥ 


देवासी पैं भांडो एकचित्त करुनी । आम्हासी सज्जनी सांगितले ॥१॥ 
आम्हा काय आता देवे आडो परी । भेटी नेदी तरी सुखे नेदो ॥ध्रु॥ 
तोची नांदो सदा हरी पैं वैकुंठी । आम्हा देशवटी देवो सुखे ॥२॥ 

देवे अभिमानचीत्तात धरिला । तरी तो एकला राहो आता ॥३॥ 
चित्तीधरोनी नाम असो सुखे येथे । हर्षे गाऊ गीत गोविंदाचे ॥४॥ 
तुका म्हणे सर्व देवाची नष्टाई । आम्ही सुखे डुलतसो ॥५॥ 


भरणी आली मुक्त पेठा । करा लाटा व्यापार ॥१॥ 
उधार घ्या रे उधार घ्या रे । अवघे या रे जातीचे ॥ध्रु॥ 
येथे पंक्तिभेद नाही । मोठे काही लहान ॥२॥ 

तुका म्हणे लाभ घ्यावा । मुद्दल भावाजतन ॥३॥ 


ग्रासोग्रासी भाव । तरी देहिं च जेवी देव ॥१॥ 
धरी स्मरण ते सार । नाही दुरी ते अंतर ॥ध्रु॥ 
भोगिता तू भावे । देव जेऊ बैसे सवे ॥२॥ 
तुज पावो देवा । भावे अंतरीची सेवा ॥३॥ 
गुंतला साधनी । देव नाही त्रिभुवनी ॥४॥ 
तुका म्हणे हाती। न धरिता गमाविती ॥५॥ 


कामिनीसी जैसा आवडे भ्रतार । इच्छीत चकोर चंद्र जैसा ॥१॥ 
तैसी हे आवडी विठ्ठलाचे पायी । लागलिया नाही गर्भवास ॥ध्रु॥ 
दुष्काळे पीडिल्या आवडे भोजन । आणिक जीवन तृषाक्रांता ॥२॥ 
कामातुर जैसा भय लज्जा सांडोनि । आवडे कामिनी सर्वभावे ॥३॥ 


तुका म्हणे तैसी राहिली आवडी । पांडुरंग थडी पाववील ॥४॥ 


3 तत्सदिति सूत्राचे सार । कृपेचा सांगर पांडुरंग॥१॥ 
हरिः सहित उदत अनुदत । प्रचुरीश्वरासहित पांडुरंग ॥२॥ 
गोब्राह्मणहिता होउनी निराळे । वेदाचे ते मूळ तुका म्हणे ॥३॥ 


सांडियेला गर्भ उबगोनि माउली । नाही सांभाळिली भूमी शुद्ध ॥१॥ 
उष्ण तान भूक एवढिये आकाती। ओसंगा लाविती काय म्हूण ॥ध्रु॥ 
खांद्यावरी शूळ मरणाचिये वाटे । अन्याय ही मोठे केले साच ॥२॥ 
हातींचा हिरोनी घातला पोटासी। तुका म्हणे ऐसी परी जाली ॥३॥ 


ओव्या प्रारंभ अभंग 


विचार करिती बैसोनि गौळणी । ज्या कृष्णकामिनी कामातुरा ॥१॥ 
एकात एकल्या एका च सुखाच्या । आवडती त्यांच्या गोष्टी त्या ला ॥२॥ 
तर्कवितकिर्णी दुराविल्या दुरी । मौन त्या परिचारी आरंभिले ॥३॥ 
कुशळा कवित्या कथित्या लोभिका । त्या ही येथे नका आम्हा पाशी ॥४॥ 
बोलक्या वाचाळा कृष्णरता नाही । या चोरोनी तीही खेट केली ॥५॥ 
भेउनिया जना एकी सवाजाल्या । वाती विझविल्या दाटोबळे ॥६॥ 
कृष्णसुख नाही कळले मानसी । निंदिती त्या त्यासी कृष्णरता ॥७॥ 

तो नये जवळी देखोनि कोल्हाळ । म्हणउनि समेळ मेळविला ॥८॥ 
अंतरी कोमळा बाहेरी निर्मळा | तल्लीन त्या बाळा कृष्णध्यानी ॥९॥ 
हरीरूपी दृष्टि कानी त्या च गोष्टी । आळंगिती कंठी एका एकी ॥१ 0॥ 

न साहे वियोग करिती रोदना । भ्रमिष्ट भावना देहाचिया ॥॥ 

विसरल्या मागेगृह सुत पती । अवस्था याचिती गोविंदाची ॥॥ 

अवस्था लागोनि निवळची ठेल्या । एका एकी जाल्या कृष्णरूपा॥॥ 
कृष्णा म्हणोनिया देती आलिंगन । विरहताप तेणे निवारेना ॥॥ 

ताप कोण वारी गोविंदावाचुनी । साच तो नयनी न देखता ॥॥ 

न देखता त्यांचा प्राण रिघों पाहे |आजी कामास ये उसीर केला ॥॥ 
रित्या ज्ञानगोष्टी तया नावडती । आळिंगण प्रीती कृष्णाचिया ॥॥ 
मागेकाही आम्ही चुकलो त्याची सेवा । असेल या देवाराग आला ॥॥ 
आठविती मागे पापपुण्य दोष | परिहार एकीस एक देती ॥॥ 

अनुतापे जाल्या संतप्त त्या बाळा | टाकुनि विव्हळा धरणी अंग ॥॥ 


जाणोनि चरित्र जवळी च होता । आली त्या अनंता कृपा मग ॥॥ 
होउनी प्रगट दाखविले रूप । तापत्रय ताप निवविले ॥॥ 
निवालेया देखोनि कृष्णाचे श्रीमुख । शोक मोह दुःख दुरावला॥॥ 
साच भाव त्यांचा आणुनिया मना । आळंगितो राणा वैकुंठीचा॥॥ 
हरीअंगसंगेहरीरूप जाल्या । बोलो विसरल्या तया सुखा ॥॥ 
व्यभिचारभावे भोगिले अनंता । वर्तोनि असता घराचारी ॥॥ 
सकळा चोरोनी हरी जया चित्ती। धन्य त्या नांदती तयामध्ये ॥॥ 
उणे पुरे त्यांचे पडो नेंदी काही । राखे सर्वा ठायी देव तया ॥॥ 

न कळे लाघव ब्रह्मादिका भाव । भक्तिभावे देव केला तैसा ॥॥ 
तुका म्हणे त्यांचा धन्य व्यभिचार । साधिले अपार निजसुख ॥॥ 


बाळक्रिडा 

१. 

देवा आदि देवा जगत्रया जीवा । परियेसी केशवा विनंती माझी ॥१॥ 
माझी वाणी तुझे वर्णी तुझे वर्णी गुण नाम । ऐसी देई प्रेम काही कळा ॥२॥ 
कळा तुजपाशी आमुचे जीवन । उचित करून देई आम्हा ॥३॥ 
आम्हा शरणागता तुझाची आधार|। तू तव सागर कृपासिंधू ॥४॥ 
सिंधू पायावाट होय तुझ्या नामे । जाळी महाकर्मे दुस्तरे ती ॥५॥ 
ती फळे उत्तम तुझा निजध्यास । नाही गर्भवास सेविलिया ॥६॥ 
सेविलिया राम कृष्ण नारायण । नाही त्या बंधन संसाराचे ॥७॥ 
संसार ते काय तृणवतमय । अग्नि त्यासी खाय क्षणमात्रे ॥८॥ 
क्षणमात्रे जाळी दोषांचिया रासी । निंद्य उत्तमासी वंद्य करी ॥९॥ 
करी ब्रिदे साच आपली आपण । पतितपावन दिनानाथ ॥१०॥ 
नाथ अनाथाचा पति गोपिकाचा । पुरवी चित्तीचा मनोरथ ॥११॥ 
चित्ती जे धरावे तुका म्हणे दासी । पुरविता होसी मनोरथ ॥१२॥ 
४५०८ पृ ७४४(शासकीय), ३ पृ १ ( देहूकर सांप्रदायिक ) 


२. 

मनोरथ जैसे गोकुळीच्या जना । पुरवावी वासना तयापरी ॥१॥ 

क्रण फेडावया अवतार केला । अविनाश आला आकारासी ॥२॥ 

सीण जाला वसुदेव देवकीस । वधी बाळे कंस दुराचारी ॥३॥ 
दुराचारियासी नाही भूतदया । आप पर तया पाप पुण्य ॥४॥ 

पुण्यकाळ त्यांचा राहिलासे उभा । देवकीच्या गर्भा देव आले ॥५॥ 
गर्भासी तयांच्या आला नारायण । तुटले बंधन आपेआप ॥६॥ 
आपेआप बेड्या तुटल्या शरंखळा । बंदाच्या अर्गळा किलिया कोंडे ॥७॥ 


कोंडमार केला होता बहु दिस । सोडवी निमिष न लगता ॥८॥ 

न कळे तो तया सांगितला भाव । आपणासी ठाव नंदाघरी ॥९॥ 
नंदाघरी जाता येता वसुदेवा । नाही जाला गोवा सवे देव ॥१०॥ 
सवे देव तया आड नये काही । तुका म्हणे नाही भय चिंता ॥११॥ 
४५०९ पृ ७४४(शासकीय), ४ पृ २ ( देहूकर सांप्रदायिक ) 


३. 
चिंता ते पळाली गोकुळा बाहेरी । प्रवेश भीतरी केला देवे ॥१॥ 

देव आला घरा नंदाचिया गावा । धन्य त्यांच्या दैवा दैव आले ॥२॥ 
आले अविनाश धरूनी आकार । दैत्याचा संहार करावया ॥३॥ 
करावया भक्‍तजनांचे पालण । आले रामकृष्ण गोकुळासी ॥४॥ 
गोकुळी आनंद प्रगटले सुख । निर्भर हे लोक घरोघरी ॥५॥ 

घरोघरी जाला लक्ष्मीचा वास । दैन्य दारिद्रास त्रास आला ॥६॥ 
आला नारायण तयांच्या अंतरा । दया क्षमा नरा नारी लोका ॥७॥ 
लोका गोकुळीच्या जाले ब्रम्हज्ञान । केलियावाचून जपतपे ॥८॥ 
जपतपे काय करावी साधने । जव नारायणे कृपा केली ॥९॥ 

केली नारायणे आपुली अंकित । तोची त्यांचे हित सर्व जाणे ॥१०॥ 
सर्व जाणे एक विष्णु साच खरा । आणिक दुसरा नाही नाही ॥११॥ 
नाही भक्‍ता दुजे तिही त्रिभुवनी । एका चक्रपाणी वाचूनिया ॥१२॥ 
याच्या सुखसंगे घेती गर्भवास | तुका म्हणे आस त्यजूनिया ॥१३॥ 
४५१० पृ ७४५(शासकीय), ५ पृ २ ( देहूकर सांप्रदायिक ) 


४. 

यांच्या पूर्वपुण्या कोण लेखा करी । जिही तो मुरारी खेळविला ॥१॥ 
खेळविला जिही अंतबह्यिसुखे । मेळवुनी मुखे चुंबन दिले ॥२॥ 
दिले त्यासी सुख अंतरीचे देवे । जिही एका भावे जाणितला ॥३॥ 
जाणितला तिही कामातुर नारी । कृष्णभोगावरी चित्त ज्यांचे ॥४॥ 
ज्यांचे कृष्णी तन मन जाले रत । गृह पती सुत विसरल्या ॥५॥ 
विष तया जाले धन मान जन । वसविती वन एकांती त्या ॥६॥ 
एकांती त्या जाती हरीसी घेउनि । भोग इच्छा धणी फेडावया ॥७॥ 
वयाच्या संपन्ना तैसा त्या कारणे । अंतरीचा देणे इच्छा भोग ॥८॥ 
भोग त्याग नाही दोन्ही जयापासी । तुका म्हणे जैसी स्फटिकशिळा ॥९॥ 
४५११ पृ ७४५(शासकीय), ६ पृ २ ( देहूकर सांप्रदायिक ) 


दु. 


शिळा स्फटिकाची न पालटे भेदे । दाउनिया छंदे जैसी तैसी ॥१॥ 
जैसा केला तैसा होय क्षणक्षणा । फेडावी वासना भक्तिभावे ॥२॥ 
फेडावया आला अवघियांची धणी । गोपाळ गौळणी मायबापा ॥३॥ 
मायबापा सोडविले बंदीहुनी । चाणूर मर्दुनी कंसादिक ॥४॥ 
आदिक नाही देणे अरिमित्रा एक । पूतना कंटक मुक्‍त केली ॥५॥ 
मुक्‍त केला मामा कंस महादोषी । बाळहत्या रासी पातकांच्या ॥६॥ 
पाप कोठे राहे हरी आठविता । भक्‍ती द्वेषे चिंता जैसा तैसा ॥७॥ 
साक्षी तयापाशी पूर्वील कर्माच्या| बांधला सेवेच्या कणे देव ॥८॥ 
देव भोळा धांवे भक्‍ता पाठोवाटी । उच्चारिता कंठी मागेमागे ॥९॥ 
मानाचा कंटाळा तुका म्हणे त्यासी। धावे तो घरासी भाविकांच्या ॥१०॥ 
४५१२ पृ ७४५(शासकीय), ७ पृ ३ ( देहूकर सांप्रदायिक ) 


६. 
चारी वेद ज्याची कीर्ती वाखाणिती । बांधवी तो हाती गौळणींच्या ॥१॥ 
गौळणी या गळा बांधिती धारणी । पाया चक्रपाणी लागे तया ॥२॥ 
तया घरी रिघे चोरावया लोणी । रिते पाळतुनी शिरे माजी ॥३॥ 

माजी शिरोनिया नवनीत खाये । कवाड ते आहे जैसे तैसे ॥४॥ 

जैसा तैसा आहे अंतर्बाह्यात्कारी । म्हणउनि चोरी नसंपडे ॥५॥ 

नसंपडे तया करिता खटपट । वाउगे बोभाट वर्माविण ॥६॥ 

वर्म जाणती त्या एकल्या एकटा । बैसतील वाटा निरोधुनी ॥७॥ 

निवांत राहिल्या निःसंग होउनी । निश्चळ ज्या ध्यानी कृष्णध्यान ॥८॥ 
नये क्षणभरी योगियांचे ध्यानी । धरिती गौळणी भाविका त्या ॥९॥ 
भाविका तयांसी येतो काकुलती । शाहाण्या मरती नसंपडे ॥१०॥ 
नलगे वेचावी टोळी धना नावे । तुका म्हणे भावे चाड एका ॥११॥ 
४५१३ पृ ७४६(शासकीय), ८ पृ ३ ( देहूकर सांप्रदायिक ) 


७. 

चाड अनन्याची धरी नारायण । आपणा समान करी रंका ॥१॥ 
रंक होती राजे यमाचिये घरी । आचरणे बरी नाही म्हूण ॥२॥ 
नसंपडे इंद्र चंद्र ब्रम्हादिका । अभिमाने एका तिळमात्रे ॥३॥ 
तिळमात्र जरी होय अभिमान । मेरु तो समान भार देवा ॥४॥ 
भार पृथ्वीचा वाहिला सकळ । जड होती खळ दुष्ट लोक ॥५॥ 
दुष्ट अभक्त जे निष्ठ्र मानसी । केली हे तयांसी यमपुरी ॥६॥ 
यमदूत त्यांसी करिती यातना । नाही नारायणा भजले जे ॥७॥ 
जे नाही भजले एका भावे हरी | तया दंड करी यमधर्म ॥८॥ 


यमधर्म म्हणे तया दोषियांसी । का रे केशवासी चुकलेती ॥९॥ 
चुकलेती कथा पुराण श्रवण । होते तुम्हा कान डोळे मुख ॥१०॥ 

कान डोळे मुख संतांची संगती । न धराच चित्ती सांगितले ॥११॥ 
सांगितले संती तुम्हा उगवुनी । गर्भासी येउनी यमदंड ॥१२॥ 

दंडू आम्ही रागे म्हणे यमधर्म । देवा होय श्रम दुर्जनाचा ॥१३॥ 
दुर्जनाचा येणे करुनी संहार । पूर्ण अवतार रामकृष्ण ॥१४॥ 

रामकृष्ण नामे रंगले जे नर । तुका म्हणे घर वैकुंठी त्या ॥१५॥ 
४५१४ पृ ७४६(शासकीय), ९ पृ ४ ( देहूकर सांप्रदायिक ) 

ह; 

वैकुंठीच्या लोका दुर्लभ हरीजन । तया नारायण समागमे ॥१॥ 
समागम त्यांचा धरिला अनंते । जिही चित्तवित्त समर्पिले ॥२॥ 

समर्थ ती गाती हरीचे पवाडे । येर ते बापुडे रावराणे ॥३॥ 

रामकृष्णे केले कौतुक गोकुळी । गोपाळांचे मेळी गाई चारी ॥४॥ 

गाई चारी मोहोरी पावा वाहे पाठी । धन्य जाळी काठी कांबळी ते ॥५॥ 
काय गौळियांच्या होत्या पुण्यरासी । आणिक त्या म्हैसी गाई पशु ॥६॥ 
सुख ते अमुप लुटिले सकळी । गोपिका गोपाळी धणीवरी ॥७॥ 
धणीवरी त्यांसी सांगितली मात । जयाचे जे आर्त तयापरी ॥८॥ 

परी याचे तुम्ही आइका नवल । दुर्गम जो खोल साधनासी ॥९॥ 

शिक लावुनीया घालिती बाहेरी । पाहाती भीतरी सवेची तो ॥१०॥ 
तोंडाकडे त्यांच्या पाहे कवतुके । शिव्या देता सुखे हासतसे ॥११॥ 
हासतसे शिव्या देता त्या गौळणी । मरता जपध्यानी न बोले तो ॥१२॥ 
तो जे जे करिल ते दिसे उत्तम । तुका म्हणे वर्म दावी सोपे ॥१३॥ 
४५१५ पृ ७४६(शासकीय), १० पृ ४ (देहूकर सांप्रदायिक ) 


९ 

वर्म दावी सोपे भाविका गोपाळा । वाहे त्यांच्या गळा पाले माळा ॥१॥ 
मान देती आधी मागती ते डाव । देव ते गौरव सुख मानी ॥२॥ 
मानती ते मंत्र हमामा हुंबरी । सिंतोडिती वरि स्नान तेणे ॥३॥ 

वस्त्रे घोंगडिया घालुनिया तळी । वरी वनमाळी बैसविती ॥४॥ 

तिही लोकांसी जो दुर्लभ चिंतना । तो धांवे गोधना वळतिया ॥५॥ 
यांच्या वचनांची पुष्पे वाहे शिरी । नैवेद्य त्या करी कवळ मागे ॥६॥ 
त्यांचिये मुखीचे हिरोनिया घ्यावे । उच्छिष्ट ते खावे धणीवरी ॥७॥ 
वरी माथा गुंफे मोरपिसा वेटी । नाचे टाळी पिटी त्यांच्या छंदे ॥८॥ 
छंदे नाचतील जयासवे हरी | देहभाव वरी विसरली ॥९॥ 


विसरली वरी देहाची भावना । तेची नारायणा सर्वपूजा ॥१०॥ 

पूजा भाविकांची न कळता घ्यावी । न मागता दावी निज ठाव ॥११॥ 
ठाव पावावया हिंडे मागे मागे । तुका म्हणे संगे भक्‍तांचिया ॥१२॥ 
४५१६ पृ ७४७(शासकीय), ११ पृ ५ ( देहूकर सांप्रदायिक ) 


१० 

भक्तजना दिले निजसुख देवे । गोपिका त्या भावे आळंगिल्या ॥१॥ 
आळंगिल्या गोपी गुणवंता नारी । त्यांच्या जन्मांतरी हरी क्रणी ॥२॥ 
रुसलिया त्यांचे करी समाधान । करविता आण क्रिया करी ॥३॥ 

क्रिया करी तुम्हा न वजे पासुनि । अवघिया जणी गोपिकांसी ॥४॥ 
गोपिकांसी म्हणे वैकुंठीचा पति । तुम्ही माझ्या चित्ती सर्वभावे ॥५॥ 

भाव जैसा माझ्या ठायी तुम्ही धरा । तैसाची मी खरा तुम्हा लागी ॥६॥ 
तुम्हा कळो द्या हा माझा साच भाव । तुमचाची जीव तुम्हा ग्वाही ॥७॥ 
ग्वाही तुम्हा आम्हा असे नारायण । आपलीच आण वाहातसे ॥८॥ 

सत्य बोले देव भक्तिभाव जैसा । अनुभवे रसा आणूनिया ॥९॥ 

यांसी बुझावितो वेगळाल्या भावे । एकीचे हे ठावे नाही एकी ॥१०॥ 

एकी क्रिया नाही आवघियांचा भाव । पृथक हा देव घेतो तैसे ॥११॥ 
तैसे कळो नेदी जो मी कोठे नाही । अवघियांचे ठायी जैसा तैसा ॥१२॥ 
जैसा मनोरथ जये चित्ती काम । तैसा मेघश्याम पुरवितो ॥१३॥ 

पुरविले मनोरथ गोपिकांचे । आणिक लोकांचे गोकुळीच्या ॥१४॥ 
गोकुळीच्या लोका लावियेला छंद । बैसला गोविंद त्यांचे चित्ती ॥१५॥ 
चित्ते ही चोरुनी घेतली सकळा । आवडी गोपाळा वरी तया ॥१६॥ 
आवडे तयासी वैकुंठनायक । गेली सकळीक विसरोनी ॥१७॥ 

निंदा स्तुती कोणी न करी कोणाची । नाही या देहाची शुद्धी कोणा ॥१८॥ 
कोणासी नाठवे कन्या पुत्र माया । देव म्हणुनी तया चुंबन देती ॥१९॥ 
देती या टाकून भ्रतारांसी घरी । लाज ते अंतरी आथीच ना ॥२०॥ 
नाही कोणा धाक कोणासी कोणाचा । तुका म्हणे वाचा काया मने ॥२१॥ 
४५१७ पृ ७४७(शासकीय), १२ पृ ५ ( देहूकर सांप्रदायिक ) 


११ 

मने हरीरूपी गुंतल्या वासना । उदास या सुना गौळियांच्या ॥१॥ 
यांच्या भ्रतारांची धरुनीया रूपे । त्यांच्या घरी त्यापे भोग करी ॥२॥ 
करी कवतुक त्याचे तयापरी । एका दिसे हरी एका लेक ॥३॥ 

एक भाव नाही सकळांच्या चित्ती । म्हणउनी प्रीती तैसे रूप ॥४॥ 
रूप याचे आहे अवघेचि एक । परि कवतुक दाखविले ॥५॥ 


लेकरू न कळे स्थूल की लहान | खेळे नारायण कवतुके ॥६॥ 
कवतुक केले सोंग बहुरूप । तुका म्हणे बाप जगाचा हा ॥७॥ 

४५१८ पृ ७४८(शासकीय), ३८१९ पृ ६६२(शिरवळकर) 

१२ 

जगाचा हा बाप दाखविले माये । माती खाता जाये मारावया ॥१॥ 
मारावया तिणे उगारिली काठी । भुवने त्या पोटी चौदा देखे ॥२॥ 
देखे भयानक झाकियेले डोळे । मागुता तो खेळे तिये पुढे ॥३॥ 

पुढे रिघोनिया घाली गळा कव | कळो नेदी माव मायावंता ॥४॥ 
मायावंत विश्वरूप काय जाणे । माझे माझे म्हणे बाळ देवा ॥५॥ 
बाळपणी रीठा रगडिला दाढे । मारियेले गाढे कागबग ॥६॥ 
गळा बांधउनी उखळासी दावे । उन्मळी त्या भावे विमळार्जुन ॥७॥ 
न कळे जुनाट जगाचा जीवन । घातले मोहन गौळियांसी ॥८॥ 

सिंकी उतरुनी खाय नवनीत । न कळे बहुत होय तरी ॥९॥ 

तरी दूध डेरे भरले रांजण । खाय ते भरून दावी दुणी ॥१०॥ 

दुणी जाले त्याचा मानिती संतोष । दुभत्याची आस धरुनीया ॥११॥ 
आशाबध्दा देव असोनि जवळी । नेणती ते काळी स्वार्थामुळे ॥१२॥ 
मुळे याच देव न कळे तयांसी । चित्त आशापाशी गोवियेले ॥१३॥ 
लेकरू आमचे म्हणे दसवंती । नंदाचिये चित्ती तोचि भाव ॥१४॥ 
भाव जाणावया चरित्र दाखवी। घुसळिता रवी डेरियात ॥१५॥ 
डेरियात लोणी खादले रिघोनि । पाहे तो जननी हाती लागे ॥१६॥ 
हाती धरुनीया काढिला बाहेरी। देखोनिया करी चोज त्यासी ॥१७॥ 
सिकवी विचार नेणे त्याची गती । होता कोणे रीती डेरियात ॥१८॥ 
यासी पुत्रलोभे न कळे हा भाव | कळो नेदी माव देव त्यांसी ॥१९॥ 
त्यांसी मायामोहजाळ घाली फांस । देव आपणास कळो नेदी ॥२०॥ 
नेदी राहो भाव लोभिकांचे चित्ती।| जाणता चि होती अंधळी ती ॥२१॥ 
अंधळी ती तुका म्हणे संवसारी | जिही नाही हरी ओळखिला ॥२२॥ 
४५१९ पृ ७४८(शासकीय), ३८२० पृ ६६२(शिरवळकर) 


१३ 

ओळखी तयांसी होय एका भावे । दुसरिया देवे न पविजे ॥१॥ 
न पविजे कदा उन्मत्त जालिया । डंबु तोचि वाया नागवण ॥२॥ 
वनवास देवाकारणे एकांत । करावी ही व्रत तपे याग॥३॥ 

व्रत याग यांसी फळली बहुते । होतीया संचिते गौळियांची ॥४॥ 
यांसी देवे तारियेले न कळता । मागील अनंता ठावे होते ॥५॥ 


होते ते द्यावया आला नारायण । मायबापा क्रण गौळियांचे ॥६॥ 
गौळियांचे सुख दुर्लभ आणिकां । नाही ब्रम्हादिकां तुका म्हणे ॥७॥ 
४५२० पृ ७४९(शासकीय), ३८२१ पृ ६६३(शिरवळकर) 


१४ 

नेणतिया साटी नेणता लाहान । थिंकोनि भोजन मागे माये ॥१॥ 

माया दोनी यास बाप नारायणा । सारखी भावना तया वरी ॥२॥ 

तया वरी त्याचा समचित्त भाव । देवकीवसुदेव नंद दोघे ॥३॥ 

घेउनिया एके ठायी अवतार । एकी केला थोर वाढवुनी॥४॥ 

उणा पुरा यासी नाही कोणी ठाव । सारिखाचि देव अवघियांसी॥५॥ 
यासी दोनी ठाव सारिखे अनंता । आधील मागुता वाढला तो ॥६॥ 
वाढला तो सेवाभक्तिचिया गुणे । उपचार मिष्टान्ने करुनीया ॥७॥ 
करोनिया सायास मेळविले धन । ते ही कृष्णार्पण केले तीही ॥८॥ 
कृष्णासी सकळ गाई घोडे म्हैसी । समर्पिल्या दासी जीवे भाव ॥९॥ 
जीवे भावे त्याची करितील सेवा । न विसंबती नावा क्षणभरी ॥१०॥ 
क्षणभरी होता वेगळा तयांस । होती कासावीस प्राण त्यांचे ॥११॥ 
त्यांचे ध्यानी मनी सर्वभावे हरी । देह काम करी चित्त त्यापे ॥१२॥ 
त्याचेचि चिंतन कृष्ण कोठे गेला । कृष्ण हा जेविला नाही कृष्ण॥१३॥ 
कृष्ण आला घरा कृष्ण गेला दारा । कृष्ण हा सोयरा भेटो कृष्णा ॥१४॥ 
कृष्ण गाता ओव्या दळणी कांडणी । कृष्ण हा भोजनी पाचारिती ॥१५॥ 
कृष्ण तया ध्यानी आसनी शयनी । कृष्ण देखे स्वप्नी कृष्णरूप ॥१६॥ 
कृष्ण त्यांस दिसे आभास दुश्चिता । धन्य मातापिता तुका म्हणे ॥१७॥ 
४५२१ पृ ७४९(शासकीय), ३८२२ पृ ६६३(शिरवळकर) 


१५ 

कृष्ण हा परिचारी कृष्ण हा वेव्हारी । कृष्ण घ्या वो नारी आणिकी म्हणे ॥१॥ 
म्हणे कृष्णाविण कैसे तुम्हा गमे । विळ हा करमे वायाविण ॥२॥ 
वायाविण तुम्हीं पिटीतां चाकटी । घ्या गे जगजेठी क्षणभरी ॥३॥ 
क्षणभरी याच्या सुखाचा सोहळा । पहा एकवेळा घेउनीया ॥४॥ 
याचे सुख तुम्हां कळलियावरि । मग दारोदारी न फिराल ॥५॥ 
लटिके हे तुम्हां वाटेल खेळणे । एका कृष्णाविणे आवघेचि ॥६॥ 
अवघ्यांचा तुम्हीं टाकाल सांगात । घेउनी अनंत जाल राना ॥७॥ 
नावडे तुम्हांस आणिक बोलिले । मग हे लागले हरीध्यान ॥८॥ 

न करा हा मग या जीवा वेगळा | टोंकवाल बाळा आणिका ही ॥९॥ 
आणिका ही तुम्हां येती काकुलती। जवळी इच्छिती क्षण बैसो ॥१०॥ 


बैसो चला पाहो गोपाळाचे मुख। एकी एक सुख सांगतील ॥११॥ 
सांगे जव ऐसी मात दसवंती । तव धरिती चित्ती बाळा ॥१२॥ 

बाळा एकी घरा घेउनिया जाती । नाही त्या परती तुका म्हणे ॥१३॥ 
४५२२ पृ ७५०(शासकीय), ३८२३ पृ ६६४(शिरवळकर) 


१६ 

तुका म्हणे पुन्हा न येती मागुत्या । कृष्णासी खेळता दिवस गमे ॥१॥ 
दिवस राती काही नाठवे तयांसी । पाहाता मुखासी कृष्णाचिया ॥२॥ 
याच्या मुखे नये डोळयासी वीट । राहिले हे नीट ताटस्थचि ॥३॥ 
ताटस्थ राहिले सकळ शरीर । इंद्रिये व्यापार विसरली ॥४॥ 
विसरल्या तान भुक घर दार । नाही हा विचार आहो कोठे ॥५॥ 
कोठे असो कोण जाला वेळ काळ । नाठवे सकळ विसरल्या ॥६॥ 
विसरल्या आम्ही कोणीये जातीच्या । वर्णा ही चहूंच्या एक जाल्या ॥७॥ 
एक जाल्या तेव्हा कृष्णाचिया सुखे । निःशंके भातुके खेळतील ॥८॥ 
खेळता भातुके कृष्णाच्या सहित । नाही आशंकित चित्त त्यांचे ॥९॥ 
चित्ती तो गोविंद लटिके दळण । करिती हे जन करी तैसे ॥१०॥ 
जन करी तैसा खेळतील खेळ । अवघा गोपाळ करुनीया ॥११॥ 
करिती आपला आवघा गोविंद । जना साच फंद लटिका त्या ॥१२॥ 
त्यांणी केला हरी सासुरे माहेर । बंधु हे कुमर दीर भावे ॥१३॥ 
भावना राहिली एकाचिये ठायी । तुका म्हणे पायी गोविंदाचे ॥१४॥ 
४५२३ पृ ७५०(शासकीय), ३८२४ पृ ६६४(शिरवळकर) 


१७ 

गोविंद भ्रतार गोविंद मुळहारी । नामे भेद परि एक चि तो ॥१॥ 
एकाचीच नामे ठेवियेली दोनी । कल्पितील मनी यावे जावे ॥२॥ 
जावे यावे तिही घरीचिया घरी । तेथिची सिदोरी तेथे न्यावी ॥३॥ 
विचारिता दिसे येणे जाणे खोटे । दाविती गोमटे लोका ऐसे ॥४॥ 
लोक करुनीया साच वर्तताती । तैशा त्या खेळती लटिक्याची ॥५॥ 
लटिकी करिती मंगळदायके । लटिकीच एके एका व्याही ॥६॥ 
व्याही भाई हरी सोयरा जावायी । अवघियांच्या ठायी केला एक ॥७॥ 
एकासिच पावे जे काही करिती । उपचार संपत्ति नाना भोग ॥८॥ 
भोग देती सर्व एका नारायणा । लटिक्या भावना व्याही भाई ॥९॥ 
लटिकाच त्यांणी केला संवसार । जाणती साचार वेगळा त्या ॥१०॥ 
त्यांणी मृत्तिकेचे करुनी अवघे । खेळतील दोघे पुरुषनारी ॥११॥ 
पुरुषनारी त्यांणी ठेवियेली नावे । कवतुकभावे विचरती ॥१२॥ 


विचरती जैसे साच भावे लोक । तैसे नाही सुख खेळतीया ॥१३॥ 
यांणी जाणितले आपआपणया । लटिके हे वाया खेळतो ते ॥१४॥ 
खेळतो ते आम्ही नव्हो नारीनर । म्हणोनि विकार नाही तया ॥१५॥ 
तया ठावे आहे आम्ही अवघी एक । म्हणोनि निःशंक खेळतील ॥१६॥ 
तया ठावे नाही हरीचिया गुणे । आम्ही कोणकोणे काय खेळो ॥१७॥ 
काय खातो आम्ही कासया सांगाते | कैसे हे लागते नेणो मुखी ॥१८॥ 
मुखी चवी नाही वरी अंगी लाज । वर्ण याती काज न धरिती ॥१९॥ 
धरितील काही संकोच त्या मना । हासता या जना नाइकती॥२०॥ 
नाइकती बोल आणिकांचे कानी । हरी चित्ती मनी बैसलासे ॥२१॥ 
बैसलासे हरी जयाचिये चित्ती| तया नावडती मायबापे ॥२२॥ 
मायबापे त्यांची नेती पाचारुनि | बळे परि मनी हरी वसे ॥२३॥ 
वसतील बाळा आपलाले घरी । ध्यान त्या अंतरी गोविंदाचे ॥२४॥ 
गोविंदाचे ध्यान निजलिया जाग्या । आणिक वाउग्या न बोलती ॥२५॥ 
न बोलती निजलिया हरीविण । जागृति सपन एक जाले ॥२६॥ 
एकविध सुख घेती नित्य बाळा । भ्रमर परिमळालागी तैशा ॥२७॥ 
तैसा त्यांचा भाव घेतला त्या परी । तुका म्हणे हरी बाळलीला॥२८॥ 
४५२४ पृ ७५१ (शासकीय), ३८२५ पृ ६६५ (शिरवळकर) 


वढ 

लीलाविग्रही तो लेववी खाववी । यशोदा बैसवी मांडीवरी ॥१॥ 
मांडीवरी भार पुष्पाचिये परी । बैसोनिया करी स्तनपान ॥२॥ 
नभाचा ही साक्षी पाताळा परता । कुर्वाळिते माता हाते त्यासि ॥३॥ 
हाते कुर्वाळुनी मुखी घाली घास । पुरे म्हणे तीस पोट धाले ॥४॥ 
पोट धाले मग देतसे ढेकर | भक्‍तीचे ते फार तुळसीदळ ॥५॥ 
तुळसीदळ भावे सहित देवापाणी । फार त्याहुनी क्षीरसागरा ॥६॥ 
क्षीराचा कांटाळा असे एकवेळ । भक्‍तीचे ते जळ गोड देवा ॥७॥ 
देवा भक्‍त जिवाहुनी आवडती । सकळ हि प्रीति त्यांच्या ठायी ॥८॥ 
त्यांचा हा अंकित सर्व भावे हरी । तुका म्हणे करी सर्व काज ॥९॥ 
४५२५ पृ ७५२ (शासकीय), ३८२६ पृ ६६६ (शिरवळकर) 


१९ 

जयेवेळी चोरुनीया नेली वत्से । तयालागी तैसे होणे लागे ॥१॥ 
लागे दोही ठायी करावे पाळण । जगाचा जीवन मायबाप ॥२॥ 

माय जाल्यावरी अवघ्या वत्सांची । घरी वत्से जीची तैसा जाला ॥३॥ 
जाला तैसा जैसे घरिचे गोपाळ । आणिक सकळ मोहरी पावे ॥४॥ 


मोहरी पावे सिंगे वाहिल्या काहाळा | देखिला सोहाळा ब्रम्हादिकी ॥५॥ 
ब्रम्हादिका सुख स्वप्नी ही नाही । तैसे दोही ठायी वोसंडले ॥६॥ 
वोसंडल्या क्षीर अमुप त्या गायी । जैसी ज्याची आई तैसा जाला ॥७॥ 
लाघव कळले ब्रम्हयासी याचे । परब्रम्ह साचे अवतरले ॥८॥ 
तरले हे जज सकळ ही आता । ऐसे तो विधाता बोलियेला ॥९॥ 
लागला हे स्तुती करू अनंताची । चतुर्मुख वाची भक्‍ती स्तोत्रे ॥१०॥ 
भकक्‍्तिकाजे देवे केला अवतार। पृथ्वीचा भार फेडावया ॥११॥ 
पृथिवी दाटीली होती या असुरी । नासाहावे वरी भार तये ॥१२॥ 
तया काकुलती आपल्या दासांची । तयालागी वेची सर्वस्व ही ॥१३॥ 
स्वहित दासांचे करावया लागी । अव्यक्त हे जगी व्यक्‍ती आले ॥१४॥ 
लेखा कोण करी याचिया पुण्याचा । जया सवे वाचा बोले हरी ॥१५॥ 
हरी नाममात्रे पातकांच्या रासी । तो आला घरासि गौोळियांच्या ॥१६॥ 
गौळिये अवघी जाली कृष्णमय । नामे लोकत्रय तरतील ॥१७॥ 
तरतील नामे कृष्णाचिया दोषी । बहुत ज्यांपाशी होइल पाप ॥१८॥ 
पाप ऐसे नाही कृष्णनामे राहे । धन्य तो चि पाहे कृष्णमुख ॥१९॥ 
मुख माझे काय जो मी वर्णू पार । मग नमस्कार घाली ब्रम्हा ॥२०॥ 
ब्रम्हा नमस्कार घाली गोधनासी । कळला तयासि हा चि देव ॥२१॥ 
देव चि अवघा जालासे सकळ । गाई हा गोपाळ वत्से तेथे ॥२२॥ 
तेथे पाहाणे जे आणिक दुसरे । मूर्ख त्या अंतरे दुजा नाही ॥२३॥ 
दुजा भाव तुका म्हणे जया चित्ती । रवरव भोगिती कुंभपाक ॥२४॥ 
४५२६ पृ ७५२ (शासकीय), ३८२७ पृ ६६६ (शिरवळकर) 


२० 

कुंभपाक लागे तयासि भोगणे । अवघा चि नेणे देव ऐसा ॥१॥ 

देव ऐसा ठावा नाही जया जना । तयासि यातना यम करी ॥२॥ 
कळला हा देव तया साच खरा । गाई वत्से घरा धाडी ब्रम्हा ॥३॥ 
ब्रम्हादिका ऐसा देव अगोचर । कैसा त्याचा पार जाणवेल ॥४॥ 
जाणवेल देव गौळियांच्या भावे । तुका म्हणे सेवे संचित हे ॥५॥ 
४५२७ पृ ७५३ (शासकीय), ३८२८ पृ ६६७ (शिरवळकर) 


२१ 

संचित उत्तम भूमि कसूनिया । जाऊ नेणे वाया परि त्याचे ॥१॥ 
त्याचिया पिकासि आलिया घुमरी । आल्या गाईवरी आणिक गाई ॥२॥ 
गाई दवडुनि घालिती बाहेरी । तव म्हणे हरी बांधा त्याही ॥३॥ 

त्याही तुम्ही बांधा तुमच्या सारिख्या । भोवंडा पारिख्या वाडयातुनि ॥४॥ 


पारिख्या न येती कोणाचिया घरा । सूत्रधारी खरा नारायण ॥५॥ 
नारायण नांदे जयाचिये ठायी । सहज तेथे नाही घालमेली ॥६॥ 
मेली ही शाहाणी करिता सायास । नाही सुखलेश तुका म्हणे ॥७॥ 
४५२८ पृ ७५३ (शासकीय), ३८२९ पृ ६६७ (शिरवळकर) 


२२ 

तुका म्हणे सुख घेतले गोपाळी | नाचती कांबळी करुनि ध्वजा ॥१॥ 
करुनीया टिरी आपुल्या मांदळ । वाजविती टाळ दगडाचे ॥२॥ 
दगडाचे टाळ कोण त्याचा नाद । गीत गाता छंद ताल नाही ॥३॥ 
नाही ताळ गाता नाचता गोपाळा । घननीळ सावळा तयामध्ये ॥४॥ 
मध्ये जया हरी ते सुख आगळे । देहभाव काळे नाही तया ॥५॥ 
तयांसि आळंगी आपुलिया करी । जाती भूमीवरी लोटांगणी ॥६॥ 
निजभाव देखे जयाचिये अंगी । तुका म्हणे संगी क्रीडे तया ॥७॥ 
४५२९ पृ ७५३ (शासकीय), ३८३० पृ ६६८ (शिरवळकर) 


२३ 

तया सवे करी काला दही भात । सिदोऱर्‍्या अनंत मेळवुनी ॥१॥ 
मेळवुनी अवघियांचे एके ठायी । मागे पुढे काही उरो नेदी ॥२॥ 

नेदी चोरी करू जाणे अंतरीचे । आपले ही साचे द्यावे तेथे॥३॥ 
द्यावा दही भात आपले प्रकार । तयाचा वेव्हार सांडवावा ॥४॥ 

वाटी सकळांसि हाते आपुलिया । जैसे मागे तया तैसे द्यावे ॥५॥ 
द्यावे सांभाळुनी सम तुकभावे । आपण हि खावे त्यांचे तुक ॥६॥ 
तुक सकळांचे गोविंदाचे हाती । कोण कोणे गति भला बुरा ॥७॥ 

राखे त्यासि तैसे आपलाल्या भावे । विचारुने द्यावे जैसे तैसे ॥८॥ 
तैसे सुख नाही वैकुंठीच्या लोका । ते दिले भाविका गोपाळांसि ॥९॥ 
गोपाळांचे मुखी देउनी कवळ । घास माखे लाळ खाय त्या ची ॥१०॥ 
त्यांचिये मुखी चे काढूनिया घास। झोंबता हातास खाय बळे ॥११॥ 
बळे जयाचिया ठेंगणे सकळ । तयाते गोपाळ पाडितील ॥१२॥ 

पाठी उचलूनि वाहातील खांदी । नाचतील मांदी मेळवुनी ॥१३॥ 

मांदी मेळवुनी धणी दिली आम्हा । तुका म्हणे जमा केल्या गाई ॥१४॥ 
४५३० पृ ७५४ (शासकीय), ३८३१ पृ ६६८ (शिरवळकर) 


२४ 
केला पुढे हरी अस्तमाना दिसा । मागे त्यासरिसे थाट चाले ॥१॥ 
थाट चाले गाई गोपाळांची धूम । पुढे कृष्ण राम तया सोयी ॥२॥ 


सोयी लागलिया तयांची अनंती । न बोलविता येती मागे तया ॥३॥ 
तयांचिये चित्ती बैसला अनंत । घेती नित्य नित्य ते चि सुख ॥४॥ 
सुख नाही कोणा हरीच्या वियोगे । तुका म्हणे जुगे घडी जाय ॥५॥ 
४५३१ पृ ७५४ (शासकीय), ३८३२ पृ ६६९ (शिरवळकर) 


२५ 

जाय फाकोनिया निवडिता गाई । आपलाल्या सोयी घराचिये ॥१॥ 
घराचिये सोयी अंतरला देव । गोपाळांचे जीव गोविंदापे॥२॥ 

गोविंदे वेधिले तुका म्हणे मन । वियोगे ही ध्यान संयोगाचे ॥३॥ 
४५३२ पृ ७५४ (शासकीय), ३८३३ पृ ६६९ (शिरवळकर) 


२६ 

संयोग सकळा असे सर्वकाळ । दुश्चित्त गोपाळ आला दिसे ॥१॥ 
गोपाळ गुणाचा म्हणे गुणमय । निंबलोण माये उतरिले ॥२॥ 

उतरुनी हाते धरि हनूवठी । ओवाळूनि दिठी सांडियेली॥३॥ 

दिठी घाली माता विश्वाच्या जनका । भक्‍्तिचिया सुखा गोडावला ॥४॥ 
लहान हा थोर जीवजंत भूते । आपण दैवते जाला देवी ॥५॥ 

देवी म्हैसासुर मुंजिया खेचर | लहान हि थोर देव हरी ॥६॥ 

हरी तुका म्हणे अवघा एकला । परि या धाकुला भक्‍तीसाटी ॥७॥ 
४५३३ पृ ७५५ (शासकीय), ३८३४ पृ ६६९ (शिरवळकर) 


२७ 

भक्‍तीसाटी केली यशोदेसी आळी । थिंकोनिया चोळी डोळे देव ॥१॥ 
देव गिळुनिया धरिले मोहन । माय म्हणे कोण येथे दुजे ॥२॥ 

दुजे येथे कोणी नाही कृष्णाविण । निरुते जाणोन पुसे देवा ॥३॥ 
देवापाशी पुसे देव काय जाला । हासे आले बोला याचे हरी ॥४॥ 
यांचे मी जवळी देव तो नेणती । लटिके मानिती साच खरे ॥५॥ 
लटिके ते साच साच ते लटिके । नेणती लोभिके आशाबध्द ॥६॥ 
सांग म्हणे माय येरु वासी तोड । तंव ते ब्रम्हांड देखे माजी ॥७॥ 
माजी जया चंद्र सूर्य तारांगणे । तो भक्‍तांकारणे बाळलीला ॥८॥ 
लीळा कोण जाणे याचे महिमान । जगाचे जीवन देवादिदेव ॥९॥ 

देवे कवतुक दाखविले तया । लागतील पाया मायबापें ॥१०॥ 
मायबाप म्हणे हा चि देव खरा । आणिक पसारा लटिका तो ॥११॥ 
तो हि त्यांचा देव दिला नारायणे । माझे हे करणे तो हिमीच ॥१२॥ 
मी च म्हणउनि जे जे जेथे ध्याती । तेथे मी श्रीपति भोगिता ते ॥१३॥ 


ते मज वेगळे मी तया निराळा । नाही या सकळा ब्रम्हाडांत ॥१४॥ 
तदभावना तैसे भविष्य तयाचे । फळ देता साचे मी च एक ॥१५॥ 
मी च एक खरा बोले नारायण । दाविले निर्वाण निजदासां ॥१६॥ 
निजदासां खूण दाविली निरुती । तुका म्हणे भूती नारायण ॥१७॥ 
४५३४ पृ ७५५ (शासकीय), ३८३५ पृ ६६९ (शिरवळकर) 


२८ 

नारायण भूती न कळे जयांसि । तयां गर्भवासी येणे जाणे ॥१॥ 

येणे जाणे होय भूतांच्या मत्सरे । न कळता खरे देव ऐसा ॥२॥ 

देव ऐसा जया कळला सकळ । गेली तळमळ द्रेषबुद्धी ॥३॥ 

बुध्दीचा पालट नव्हे कोणे काळी । हरी जळी स्थळी तया चित्ती ॥४॥ 
चित्त ते निर्मळ जैसे नवनीत । जाणिजे अनंत तयामाजी ॥५॥ 
तयामाजी हरी जाणिजे त्या भावे । आपले परावे सारिखे चि ॥६॥ 
चिंतने तयाच्या तरती आणिक । जो हे सकळीक देव देखे ॥७॥ 

देव देखे तो ही कसा देव नव्हे । उरला संदेहे काय त्यासि ॥८॥ 
काया वाचा मने पूजावे वैष्णव । म्हणउनि भाव धरुनीया ॥९॥ 
यांसि कवतुक दाखविले रानी । वोणवा गिळूनि गोपाळांसि ॥१०॥ 
गोपाळांसि डोळे झांकविले हाते । धरिले अनंते विश्वरूप ॥११॥ 
पसरुनी मुख गिळियेले ज्वाळ । पहाती गोपाळ बोटां सांदी ॥१२॥ 
संधि सारुनीया पाहिले अनंता । म्हणती ते आता कळलासी ॥१३॥ 
कळला हा तुझा देह नव्हे देवा । गिळिला वोणवा आणिक तो ॥१४॥ 
तो तया कळला आरुषां गोपाळा । दुर्गम सकळा साधनांसि ॥१५॥ 
सीण उरे तुका म्हणे साधनाचा | भाविकांसी साचा भाव दावी ॥१६॥ 
४५३५ पृ ७५५ (शासकीय), ३८३६ पृ ६७० (शिरवळकर) 


२९ 

भाव दावी शुध्द देखोनिया चित्त । आपल्या अंकित निजदासा ॥१॥ 
सांगे गोपाळांसी काय पुण्य होते । वा चलो जळते आगी हाती ॥२॥ 
आजि आम्हा येथे राखियेले देवे । नाही तरी जीवे न वंचतो ॥३॥ 
न वंचत्या गाई जळतो सकळे । पूर्वपुण्यबळे वाचविले ॥४॥ 
पूर्वपुण्य होते तुमचिये गांठी । बोले जगजेठी गोपाळांसी ॥५॥ 
गोपाळांसी म्हणे वैकुंठनायक । भले तुम्ही एक पुण्यवंत ॥६॥ 

करी तुका म्हणे करवी आपण । द्यावे थोरपण सेवकांसी ॥७॥ 
४५३६ पृ ७५६ (शासकीय), ३८३७ पृ ६७० (शिरवळकर) 


३० 

काय आम्हा चाळविसी वायाविण । म्हणसी दुरून देखिलासि ॥१॥ 
लावुनीया डोळे नव्हतो दुश्चित । तुज परचित्त माव होती ॥२॥ 

होती दृष्टि आत उघडी आमची । बाहेरी ते वाया चि कुंची झाकू ॥३॥ 
जालासि थोरला थोरल्या तोडाचा । गिळियेला वाचा धूर आगी ॥४॥ 
आगी खातो ऐसा आमचा सांगाती । आनंदे नाचती भोवताली ॥५॥ 
भोवती आपणा मेळविली देवे । तुका म्हणे ठावे नाही ज्ञान ॥६॥ 
४५३७ पृ ७५६ (शासकीय), ३८३८ पृ ६७१ (शिरवळकर) 


३१ 

नाही त्याची शंका वैकुंठनायका । नेणती ते एकाविण दुजा ॥१॥ 
जाणतिया सवे येऊ नेदी हरी । तर्कवादी दुरी दुराविले॥२॥ 
वादियासि भेद निंदा अहंकार । देउनीया दूर दुराविले ॥३॥ 
दुरावले दूर आशाबध्द देवा । करिता या सवा कुटुंबाची ॥४॥ 
चित्तीद्रव्यदारा पुत्रादिसंपत्ती । समान ते होती पशु नर ॥५॥ 

नरक साधिले विसरोनीदेवा । बुडाले ते भवा नदीमाजी ॥६॥ 

जीही हरीसंग केला संवसारी । तुका म्हणे खरी खेप त्या ची ॥७॥ 
४५३८ पृ ७५६ (शासकीय), ३८३९ पृ ६७१ (शिरवळकर) 


३२ 

खेळीमेळी आले घरा गोपीनाथ । गोपाळा सहित मातेपाशी ॥१॥ 
मातेपाशी एक नवल सांगती । जाली तैसी ख्याती वोणव्याची ॥२॥ 
ओवाळिले तिने करुनी आरती । पुसे दसवंती गोपाळांसी ॥३॥ 

पुसे पडताळुनी मागुती मागुती । गोपाळ सांगती कवतुक ॥४॥ 
कवतुका कानी आइकता त्याचे | बोलता ये वाचे वीट नये ॥५॥ 
नयन गुंतले श्रीमुख पाहता । न साहे लवता आड पाते ॥६॥ 

तेव्हा कवतुक कळो आले काही । हळुहळु दोही मायबापां ॥७॥ 
हळुहळु त्यांचे पुण्य जाले वाड । वारले हे जाड तिमिराचे ॥८॥ 
तिमिर हे तेथे राहो शके कैसे । जालिया प्रकाशे गोविंदाच्या ॥९॥ 
दावी तुका म्हणे देव ज्या आपणा । पालटे ते क्षणामाजी एका ॥१०॥ 
४५३८ पृ ७५६ (शासकीय), ३८३९ पृ ६७१ (शिरवळकर) 


३३ 
काय आता यासी म्हणावे लेकरू । जगाचा हा गुरु मायबाप ॥१॥ 
माया याची यासि राहिली व्यापून । कळो नये क्षण एक होता ॥२॥ 


क्षण एक होता विसरली त्यासी । माझे माझे ऐसे करी बाळा ॥३॥ 
करी कवतुक कळो नेदी कोणा । योजूनि कारणा ते चि खेळे ॥४॥ 

ते सुख लुटिले घरिचिया घरी । तुका म्हणे परी आपुलाल्या ॥५॥ 

४५४० पृ ७५७ (शासकीय), ३८४१ पृ ६७२ (शिरवळकर) 


३४ 
आपुलाल्यापरी करितील सेवा । गीत गाती देवा खेळवुनी ॥१॥ 

खेळ मांडियेला यमुने पाबळी । या रे चेंडुफळी खेळू आता ॥२॥ 
आणविल्या डांगा चवगुणां काठी | बैसोनिया वाटी गडिया गडी ॥३॥ 
गडी जव पाहे आपणासमान । नाही नारायण म्हणे दुजा ॥४॥ 
जाणोनि गोविंदे सकळांचा भाव । तयांसी उपाव तो चि सांगे ॥५॥ 
सांगे सकळांसी व्हा रे एकीकडे । चेंडू राखा गडे तुम्ही माझा ॥६॥ 
मज हा न लगे आणिक सांगाती । राखावी बहुती हाल माझी ॥७॥ 
माझे हाके हाक मेळवा सकळ । न वजा बरळ एकमेका ॥८॥ 

एका समतुके अवघेचि राहा । जाईल तो पाहा धरा चेंडू ॥९॥ 

चेंडू धरा ऐसे सांगतो सकळा । आपण निराळा एकला चि ॥१०॥ 
चिंतुनीया चेंडू हाणे ऊर्ध्वमुखे । ठेली सकळीक पाहात चि ॥११॥ 
पाहात चि ठेली न चलता काही । येरू लवलाही म्हणे धरा ॥१२॥ 
धरावा तयाने त्याचे बळ ज्यासि । येरा आणिकांसी लाग नव्हे ॥१३॥ 
नव्हे काम बळ बुद्धी नाही त्याचे । न धरवे निचे उंचाविण ॥१४॥ 
विचारी पडिले देखिले गोपाळ । या म्हणे सकळ मजमागे ॥१५॥ 

मार्ग देवाविण न दिसे आणिका । चतुर होत का बहुत जन ॥१६॥ 
चतुर चिंतिती बहुत मारग । हरी जाय लाग पाहोनिया ॥१७॥ 

या मागे जे गेले गोविंदा गोपाळ | ते नेले सीतळ पंथ ठाया ॥१८॥ 
पंथ जे चुकले आपले मतीचे । तया मागे त्याचे ते चि हाल ॥१९॥ 
हाल दोघा एक मोहरा मागिला | चालता चुकला वाट पंथ ॥२०॥ 
पंथ पुढिलांसी चालता न कळे । मागिलांनी डोळे उघडावे ॥२१॥ 
वयाचा प्रबोध विचार ज्या नाही । समान तो देही बाळकांसी ॥२२॥ 
सिकविले हित नायिके जो कानी । त्यामागे भल्यांनी जाऊ नये ॥२३॥ 
नये ते चि करी श्रेष्ठाचिया मना । मूर्ख एक जाणा तो चि खरा ॥२४॥ 
रानभरी जाले न कळे मारग | मग तो श्रीरंग आठविला ॥२५॥ 

लाज सांडूनिया मारितील हाका । कळले नायका वैकुंठीच्या ॥२६॥ 
चारी वेद ज्याची कीर्ती वाखाणीती । तया अति प्रीति गोपाळांची ॥२७॥ 
गोपाळांचा धांवा आइकिला कानी । सोयी चक्रपाणि पालविले ॥२८॥ 


साया धरुनीया आले हरीपासी । लहान थोरांसी सांभाळिले ॥२९॥ 
सांभाळिले तुका म्हणे सकळ हि । सुखी जाले ते ही हरीमुखे॥३०॥ 
४५४१ पृ ७५७ (शासकीय), ३८४२ पृ ६७२ (शिरवळकर) 


३५ 

मुखे सांगे त्यांसी पैल चेंडू पाहा । उदकात डोहाचिये माथा ॥१॥ 
माथा कळंबाचे अवघडा ठायी । दावियेला डोही जळामाजी ॥२॥ 
जळात पाहाता हाडति या दृष्टि । म्हणे जगजेठी ऐसे नव्हे ॥३॥ 

नव्हे साच चेंडू छाया दिसे आत । खरा तेथे चित्त लावा वरी ॥४॥ 
वरी देखियेला अवघ्यानी डोळा । म्हणती गोपाळा आता कैसे ॥५॥ 
कैसे करुनीया उतरावा खाली । देखोनिया भ्याली अवघी डोहो ॥६॥ 
डोहो बहु खोल काळया भीतरी । सरली माघारी अवघी जणे ॥७॥ 
जयाचे कारण तयासीच ठावे । पुसे त्याच्या भावे त्यास हरी ॥८॥ 
त्यांसी नारायण म्हणे राहा तळी । चढे वनमाळी झाडावरी ॥९॥ 

वरी जाता हरी पाहाती गोपाळ । म्हणति सकळ आम्ही नेणो ॥१०॥ 
नेणो म्हणती हे करितोसि काई । आम्हा तुझी आई देइल सिव्या ॥११॥ 
आपुलिया काना देउनिया हात | सकळी निमित्य टाळियेले ॥१२॥ 
निमित्याकारणे रचिले कारण | गेला नारायण खांदीवरी ॥१३॥ 
खांदीवरी पाव ठेवियेला देवे । पाडावा त्या भावे चेंडू तळी ॥१४॥ 
तळील नेणती तुका म्हणे भाव । अंतरीचा देव जाणो नेदी ॥१५॥ 
४५४२ पृ ७५८ (शासकीय), ३८४३ पृ ६७३ (शिरवळकर) 


३६ 

नेदी कळो केल्याविण ते कारण । दाखवी आणून अनुभवा ॥१॥ 

न पुरेसा हात घाली चेंडूकडे । म्हणीतले गडे सांभाळावे ॥२॥ 
सांभाळ करिता सकळा जिवांचा । गोपाळांसी वाचा म्हणे बरे ॥३॥ 
बरे विचारुनी करावे कारण | म्हणे नारायण बर्‍या बरे ॥४॥ 

बरे म्हणउनि तया कडे पाहे । सोडविला जाय चेंडू तळा ॥५॥ 
तयासवे उडी घातली अनंते । गोपाळ रडते येती घरा ॥६॥ 

येता त्यांचा लोकी देखिला कोल्हाळ । सामोरी सकळ आली पुढे ॥७॥ 
पुसतील मात आपआपल्यासि । हरीदुःखे त्यांसी न बोलवे ॥८॥ 

न बोलवे हरी बुडालासे मुखे । कुटितील दुःखे उर माथे ॥९॥ 
मायबापें तुका म्हणे न देखती । ऐसे दुःख चित्ती गोपाळांच्या ॥१०॥ 
४५४३ पृ ७५९ (शासकीय), ३८४४ पृ ६७४ (शिरवळकर) 


३७ 

गोपाळा उभडु नावरे दुःखाचा । कुंटित हे वाचा जाली त्यांची ॥१॥ 
जाले काय ऐसे न कळे कोणासी । म्हणती तुम्हांपासी देव होता ॥२॥ 
देवासवे दुःख न पवते ऐसे । काही अनारिसे दिसे आजी ॥३॥ 

आजी दिसे हरी फांकला यांपाशी । म्हणउनि ऐशी परि जाली ॥४॥ 
जाणविल्याविण कैसे कळे त्यांसी। शाहाणे तयांसी कळो आले ॥५॥ 
कळो आले तीही फुंद शांत केला । ठायींचाच त्याला थोडा होता ॥६॥ 
होता तो विचार सांगितला जना । गोपाळ शाहाणा होता त्याणे ॥७॥ 
सांगे आता हरी तुम्हा आम्हा नाही । बुडाला तो डोही यमुनेच्या ॥८॥ 
यासी अवकाश नव्हेचि पुसता । जालिया अनंता कोण परि ॥९॥ 

परि त्या दुःखाची काय सांगो आता । तुका म्हणे माता लोकपाळ ॥१०॥ 
४५४४ पृ ७५९ (शासकीय), ३८४५ पृ ६७४ (शिरवळकर) 


३८ 

पाषाण फुटती ते दुःख देखोनि । करिता गौळणी शोक लोका ॥१॥ 
काय ऐसे पाप होते आम्हा पासी । बोलती एकासी एक एका ॥२॥ 
एकाचिये डोळा असुं बाह्यात्कारी । नाही ती अंतरी जळतील ॥३॥ 
जळतील एके अंतर्बाह्यात्कारे । टाकिली लेकुरे कडियेहूनि ॥४॥ 
निवांतचि एके राहिली निश्चिंत । बाहेरी ना आत जीव त्यांचे ॥५॥ 
त्यांचे जीव वरी आले त्या सकळा । एका त्या गोपाळा वाचूनिया ॥६॥ 
वाचणे ते आता खोटे संवसारी । नव्हे भेटी जरी हरीसवे ॥७॥ 

सवे घेउनीया चालली गोपाळा । अवघीच बाळा नर नारी ॥८॥ 

नर नारी नाही मनुष्याचे नावे । गोकुळ हे गाव सांडियेले ॥९॥ 
सांडियेली अन्ने संपदा सकळ । चित्ती तो गोपाळ धरुनि जाती ॥१०॥ 
तिरी माना घालूनिया उभ्या गाई । तटस्थ या डोही यमुनेच्या ॥११॥ 
यमुनेच्या तिरी झाडे वृक्ष वल्ली । दुःखे कोमाइली कृष्णाचिया ॥१२॥ 
याचे त्याचे दुःख एक जाले तिरी । मग शोक करी मायबाप ॥१३॥ 
मायबाप तुका म्हणे सहोदर । तोवरीच तीर न पवता ॥१४॥ 

४५४५ पृ ७५९ (शासकीय), ३८४६ पृ ६७४ (शिरवळकर) 


३९ 

तीर देखोनिया यमुनेचे जळ । काठीच कोल्हाळ करिताती ॥१॥ 
कइवाड नव्हे घालावया उडी । आपणासी ओढी भय मागे ॥२॥ 
मागे सरे माय पाउला पाउली । आपल्याच घाली धाके अंग ॥३॥ 
अंग राखोनिया माय खेद करी । अंतरीचे हरी जाणवले ॥४॥ 


जाणवले मग देवे दिली बुडी । तुका म्हणे कुडी भावना हे ॥५॥ 
४५४६ पृ ७६० (शासकीय), ३८४७ पृ ६७५ (शिरवळकर) 


४० 

भावनेच्या मुळे अंतरला देव | शिरला संदेह भये पोटी ॥१॥ 

पोटी होते मागे जीव द्यावा ऐसे । बोलिल्या सरिसे न करवे ॥२॥ 

न करवे त्याग जीवाचा या नास | नारायण त्यास अंतरला ॥३॥ 
अंतरला बहु बोलता वाउगे । अंतरीच्या त्यागेविण गोष्टी ॥४॥ 

गोष्टी सकळांच्या आइकिल्या देवे । कोण कोण्याभावे रडती ती ॥५॥ 
ती गेली घरास आपल्या सकळ । गोधने गोपाळ लोक माय ॥६॥ 
मायबापांची तो ऐसी जाली गति । तुका म्हणे अंती कळो आले ॥७॥ 
४५४७ पृ ७६० (शासकीय), ३८४८ पृ ६७५ (शिरवळकर) 


४१ 

आला त्यांचा भाव देवाचिया मना । अंतरी कारणासाठी होता ॥१॥ 
होता भाव त्यांचा पाहोनि निराळा । नव्हता पाताळा गेला आधी ॥२॥ 
आधी पाठीमोरी जाली तीसकळे | मग या गोपाळे बुडी दिली ॥३॥ 
दिली हाक त्याणे जाउनी पाताळा । जागविले काळा भुजंगासी ॥४॥ 
भुजंग हा होता निजला मंदिरी । निर्भर अंतरी गर्वनिधी ॥५॥ 

गर्व हरावया आला नारायण | मिस या करून चेंडुवाचे ॥६॥ 

चेंडुवाचे मिसे काळया नाथावा । तुका म्हणे देवा कारण हे ॥७॥ 
४५४८ पृ ७६० (शासकीय), ३८४९ पृ ६७५ (शिरवळकर) 


४२ 

काळयाचे मागे चेंडु पत्नीपाशी । तेजःपुंज राशी देखियेला ॥१॥ 
लावण्यपूतळा मुखप्रभाराशी । कोटि रवि शशी उगवले ॥२॥ 
उगवला खांब कर्दळीचा गाभा । ब्रीदे वांकी नभा देखे पायी ॥३॥ 
पाहिला सकळ तिने न्याहाळूनि । कोण या जननी विसंबली ॥४॥ 
विसरु हा तीस कैसा याचा जाला । जीवाहुनी वाल्हा दिसतसे ॥५॥ 
दिसतसे रूप गोजिरे लाहान । पाहाता लोचन सुखावले ॥६॥ 
पाहिले परतोनि काळा दुष्टाकडे । मग म्हणे कुडे जाले आता ॥७॥ 
आता हा उठोनि खाईल या बाळा । देईल वेल्हाळा माय जीव ॥८॥ 
जीव याचा कैसा वाचे म्हणे नारी । मोहिली अंतरी हरीरूपे ॥९॥ 
रूपे अनंताची अनंतप्रकार । न कळे साचार तुका म्हणे ॥१०॥ 
४५४९ पृ ७६१ (शासकीय), ३८५० पृ ६७६ (शिरवळकर) 


४३ 

म्हणे चेंडू कोणे आणिला या ठाया । आलो पुरवाया कोड त्याचे ॥१॥ 
त्याचे आइकोन निष्ठुर वचन । भयाभीत मन जाले तिचे ॥२॥ 

तिची चित्तवृत्ती होती देवावरी । आधी ते माघारी फिरली वेगी ॥३॥ 
वेगी मन गेले भ्रताराचे सोयी । विघ्न आले काही आम्हा वरी ॥४॥ 
वरी उदकास अंत नाही पार । अक्षोभ सागर भरलासे ॥५॥ 

संचार करुनी कोण्या वाटे आला । ठायीच देखिला अवचिता ॥६॥ 
अवचिता नेणो येथे उगवला । दिसे तो धाकुला बोल मोठे ॥७॥ 
मोठयाने बोलतो भय नाही मनी । केला उठवुनी काळ जागा ॥८॥ 
जागविला काळसर्प तये वेळी । उठिला कल्लोळी विषाचिये ॥९॥ 
यमुनेच्या डोहावरी आला ऊत । काळयाकृतांत धुधुकारे ॥१०॥ 
कारणे ज्या येथे आला नारायण । जाले दरुषण दोघांमध्ये ॥११॥ 
दोघांमध्ये जाले बोल परस्परे । प्रसंग उत्तरे युध्दाचिया ॥१२॥ 
चिंतावला चित्ती तोंडे बोले काळ । करीन सकळ ग्रास तुझा ॥१३॥ 
जाला सावकाश झेप घाली वरी । तव हाणे हरी मुष्टिघाते ॥१४॥ 
तेणे काळे त्यासी दिसे काळ तैसा । हरावया जैसा जीव जाला ॥१५॥ 
आठवले काळा हाकारिले गोत । मिळाली बहुते नागकुळे ॥१६॥ 
कल्हारी संधानी धरियेला हरी । अवघा विखारी व्यापियेला ॥१७॥ 
यास तुका म्हणे नाही भक्‍ताविण । गरुडाचे चिंतन केले मनी ॥१८॥ 
४५५० पृ ७६१ (शासकीय), ३८५१ पृ ६७६ (शिरवळकर) 


४४ 
निजदास उभा तात्काळ पायापे । स्वामी देखे सर्पे वेष्टियेला ॥१॥ 
लहान थोरे होती मिळाली अपारे । त्याच्या धुधुकारे निवारिली ॥२॥ 
निघता आपटी धरुनी धावामधी । एकाचेचि वधी माथा पाये ॥३॥ 
एकी जीव दिले येताच त्या धाके । येतील ती एके काकुलती ॥४॥ 
यथेष्ट भक्षिली पोट धाये वरी । तव म्हणे हरी पुरे आता ॥५॥ 

आता करू काम आलो जयासाटी । हरी घाली मिठी काळयासी ॥६॥ 
यासी नाथूनिया नाकी दिली दोरी । चेंडू भार शिरी कमळाचा ॥७॥ 
चालविला वरी बैसे नारायण । गरुडा आळंगुन बहुडविले ॥८॥ 

विसरु न पडे संवगड्या गाई । यमुनेच्या डोही लक्ष त्यांचे ॥९॥ 
त्याच्या गोष्टी काठी बैसोनि सांगती । बुडाला दाविती येथे हरी ॥१०॥ 
हरीचे चिंतन करिता आठव । तुका म्हणे देव आला वरी ॥११॥ 
४५५१ पृ ७६२ (शासकीय), ३८५२ पृ ६७७ (शिरवळकर) 


४५ 

अवचित त्यांनी देखिला भुजंग । पळतील मग हाउ आला ॥१॥ 
आला घेउनीया यमुने बाहेरी । पालवितो करी गडियांसी ॥२॥ 
गडियांसी म्हणे वैकुंठनायक । या रे सकळीक मजपाशी ॥३॥ 
मजपाशी तुम्हां भय काय करी । जवळी या दुरी जाऊ नका ॥४॥ 
कानी आइकिले गोविंदाचे बोल । म्हणती नवल चला पाहो ॥५॥ 
पाहो आले हरीजवळ सकळ । गोविंदे गोपाळ आळिंगिले ॥६॥ 
आल्या गाई वरी घालितील माना । वोरसले स्तना क्षीर लोटे ॥७॥ 
लोटती सकळे एकावरी एक । होउनि पृथक कुर्वाळली ॥८॥ 
कुर्वाळली आनंदे घेती चारा पाणी । तिही चक्रपाणि देखियेला ॥९॥ 
त्यांच पाशी होता परी केली माव । न कळे संदेह पडलिया ॥१०॥ 
याति वृक्ष वल्ली होत्या कोमेलिया । त्यांसी कृष्णे काया दिव्य दिली ॥११॥ 
दिले गोविंदे त्या पदा नाही नाश । तुका म्हणे आस निरसली ॥१२॥ 
४५५२ पृ ७६२ (शासकीय), ३८५३ पृ ६७७ (शिरवळकर) 


४६ 

आस निरसली गोविंदाचे भेटी । संवसारा तुटी पुढिलिया ॥१॥ 

पुढे पाठविले गोविंदे गोपाळा । देउनि चपळा हाती गुढी ॥२॥ 
हाका आरोळिया देउनि नाचती । एक सादाविती हरी आले ॥३॥ 
आरंधी पडिली होती तया घरी । संकीर्ण त्या नारी नरलोक ॥४॥ 
लोका भूक तान नाही निद्रा डोळा । रूप वेळोवेळा आठविती ॥५॥ 
आहाकटा मग करिती गेलिया । आधी ठावा तया नाही कोणा ॥६॥ 
आधी चुकी मग घडे आठवण । तुका म्हणे जन परिचये ॥७॥ 
४५५३ पृ ७६२ (शासकीय), ३८५४ पृ ६७८ (शिरवळकर) 


४७ 

जननी हे म्हणे आहा काय जाले । शरीर रक्षिले काय काजे ॥१॥ 
काय काज आता हरीविण जिणे । नित्य दुःख कोणे सोसावे हे ॥२॥ 
हे दुःख न सरे हरी न भेटे तो । त्यामागेचि जातो एका वेळे ॥३॥ 
एकवेळ जरी देखते मी आता । तरी जीवापरता न करिते ॥४॥ 
करिता हे मात हरीचे चिंतन । शुभ तो शकुन तुका म्हणे ॥५॥ 
४५५४ पृ ७६३ (शासकीय), ३८५५ पृ ६७८ (शिरवळकर) 


४८ 


शुभ मात तिही आणिली गोपाळी । चेंडू वनमाळी घेउनि आले ॥१॥ 
आली दारा देखे हरुषाची गुढी । सांगितली पुढी हरुषे मात ॥२॥ 
हरुषली माता केले निंबलोण । गोपाळा वरून कुरवंडी ॥३॥ 
गोपाळा भोवते मिळाले गोकुळ । अवघी सकळ लहान थोरे ॥४॥ 
थोर सुख जाले ते काळी आनंद । सांगती गोविंद वरी आला ॥५॥ 
आले वरी बैसोनिया नारायण । काळया नाथून वहन केले ॥६॥ 
नगराबाहेरी निघाले आनंदे । लावुनीया वाद्ये नाना घोष ॥७॥ 
नारायणा पुढे गोपाळ चालती । आनंदे नाचती गाती गीत ॥८॥ 

तव तो देखिला वैकुंठीचा पती । लोटांगणी जाती सकळ ही ॥९॥ 
सकळ ही एका भावे आलिंगिले । अवघिया जाले अवघे हरी ॥१०॥ 
हरी आलिंगने हरीरूप जाली । आप विसरली आपणास ॥११॥ 
सकळांसी सुख एक दिले देवे । मायबापा भावे लोकपाळा ॥१२॥ 
मायबाप देवा नाही लोकपाळ । सारिखी सकळ तुका म्हणे ॥१३॥ 
४५५५ पृ ७६३ (शासकीय), ३८५६ पृ ६७८ (शिरवळकर) 


४8९ 

नेणे वर्ण धर्म जी आली सामोरी । अवघीच हरी आळिंगिली ॥१॥ 
हरी लोकपाळ आले नगरात । सकळा सहित मायबाप ॥२॥ 
पारणे तयांचे जाले एका वेळे । देखिले सावळे परब्रम्ह ॥३॥ 
ब्रम्हानंदे लोक सकळ नाचती । गुढिया उभविती घरोघरी ॥४॥ 
घरोघरी सुख आनंद सोहळा । सडे रंग माळा चौकदारी ॥५॥ 
दारी वृंदावने तुळसीची वने । रामकृष्णगाणे नारायण ॥६॥ 
नारायण तिही पूजिला बहुती। नाना पुष्पयाती करुनीया ॥७॥ 
याचे क्रण नाही फिटले मागील । पुढे भांडवल जोडिती ही ॥८॥ 
ही नव्हती कधी या देवा वेगळी । केला वनमाळी सेवाक्रणी ॥९॥ 
सेवाक्रणे तुका म्हणे रूपधारी । भक्‍तांचा कैवारी नारायण ॥१०॥ 
४५५६ पृ ७६३ (शासकीय), ३८५७ पृ ६७९ (शिरवळकर) 


षु 0 

नारायण आले निजमंदिरासि । जाले या लोकांसी बहुडविले ॥१॥ 
बहुडविले बहु केले समाधान । विसरू तो क्षण नका माझा ॥२॥ 
मात सांगितली सकळ वृत्तांत | केले दंडवत सकळांनी ॥३॥ 
सकळा भातुके वाटिल्या साखरा । आपलाल्या घरा लोक गेले ॥४॥ 
लोक गेले कामा गाईपे गोपाळ । वारली सकळ लोभापाठी ॥५॥ 
लोभ दावुनिया आपला विसर । पाडितो कुमर धनआशा ॥६॥ 


आशेचे बांधले तुका म्हणे जन । काय नारायण ऐसा जाणे ॥७॥ 
४५५७ पृ ७६३ (शासकीय), ३८५८ पृ ६७९ (शिरवळकर) 


५१ 

जाला कवतुक करिता रोकडे । आणिक ही पुढे नारायण ॥१॥ 
येउनिया पुढे धरिला मारग | हरावया भाग इंद्रयाजी ॥२॥ 

इंद्रा दही दूध तूप नेता लोणी । घेतले हिरोनीवाटे त्याचे ॥३॥ 
हिरोनीघेतल्या कावडी सकळा । म्हणती गोपाळा बरे नव्हे ॥४॥ 
नव्हे तेचि करी न भे कळिकाळा । तुका म्हणे लीळा खेळे देव ॥५॥ 
४५५८ पृ ७६४ (शासकीय), ३८५९ पृ ६७९ (शिरवळकर) 


पर 

खेळ नव्हे बरा इंद्र कोपलिया । देव म्हणे तया भेऊ नका ॥१॥ 
नका धरू भय धाक काही मनी । बोले चक्रपाणि गौळियांसी ॥२॥ 
गौळियांसी धीर नाही या वचने । आशंकितमने वेडावली ॥३॥ 
वेडावली त्यांसी न कळता भाव । देवआदिदेव नोळखता ॥४॥ 
नोळखता दुःखे वाहाती शरीरी । तुका म्हणे वरी भारवाही ॥५॥ 
४५५९ पृ ७६४ (शासकीय), ३८६० पृ ६७९ (शिरवळकर) 


३ 

भारवाही नोळखती या अनंता । जवळी असता अंगसंगे ॥१॥ 
अंगसंगे तया न कळे हा देव । कळोनि संदेह मागुताला ॥२॥ 
मागुती पडती चिंतेचिये डोही । जयाची हे नाही बुद्धी स्थिर ॥३॥ 
बुद्धी स्थिर होउ नेदी नारायण । आशबध्द जन लोभिकांची ॥४॥ 
लोभिका न साहे देवाचे करणे । तुका म्हणे तेणे दुःखी होती ॥५॥ 
४५६० पृ ७६४ (शासकीय), ३८६१ पृ ६८० (शिरवळकर) 


५४ 

दुःखी होती लोभे करावे ते काई । उडतील गाई म्हैसी आता ॥१॥ 
आणिकही काही होईल अरिष्ट । नायिके हा धीट सांगितले ॥२॥ 
सांगो चला याच्या मायबापांपाशी । निघाले घरासि देवा रागे ॥३॥ 
रागे काला देता न घेती कवळ । टोकवी गोपाळ क्रोधियांसी ॥४॥ 
क्रोध देवावरी धरियेला राग । तुका म्हणे भाग न लभती ॥५॥ 
४५६१ पृ ७६४ (शासकीय), ३८६२ पृ ६८० (शिरवळकर) 


दद 


भाग त्या सुखाचे वाकड्या बोबड्या । आपलिया गड्या भाविकांसी ॥१॥ 
भारवाही गेले टाकुनि कावडी । नवनीतगोडी भाविकांसी ॥२॥ 

काला करुनीया वाटिला सकळा । आनंदे गोपाळांमाजी खेळे ॥३॥ 

खेळे मेळे दही दूध तूप खाती । भय नाही चित्ती कवणाचे ॥४॥ 

कवणाचे चाले तुका म्हणे बळ । जयासी गोपाळ साह्य जाला ॥५॥ 
४५६२ पृ ७६४ (शासकीय), ३८६३ पृ ६८० (शिरवळकर) 


५६ 

जाणवले इंद्रा चरित्र सकळ । वाकुल्या गोपाळ दाविताती ॥१॥ 
तातडिया मेघा आज्ञा करी राव । गोकुळीचा ठाव उरो नेदा ॥२॥ 
नेदाविया काई म्हसी वाचो लोक | पुरा सकळीक शिळाधारी ॥३॥ 
धाक नाही माझा गोवळिया पोरां । सकळीक मारा म्हणे मेघा ॥४॥ 
म्हणविती देव आपणा तोवरी । जव नाही वरी कोपलो मी ॥५॥ 
मीपणे हा देव न कळेचि त्यांसी । अभिमाने रासि गर्वाचिया ॥६॥ 
अभिमान राशी जयाचिये ठायी । तुका म्हणे तई देव दुरी ॥७॥ 
४५६३ पृ ७६५ (शासकीय), ३८६४ पृ ६८० (शिरवळकर) 

५७ 

देव त्या फावला गोपाळा । नाही तेथे कळा अभिमान ॥१॥ 
नाडली आपल्या आपणचि एके । संदेहदायके बहु फार ॥२॥ 

फार चाळविली नेदी कळो माव । देवाआदिदेव विश्वंभर ॥३॥ 
विश्‍्वासावाचूनि कळो नये खरा । अभकक्‍्ता अधीरा जैसा तैसा ॥४॥ 
जैसा भाव तैसा जवळी त्या दुरी । तुका म्हणे हरी देतो घेतो ॥५॥ 
४५६४ पृ ७६५ (शासकीय), ३८६५ पृ ६८१ (शिरवळकर) 


५८ 

तो या साच भावे न कळेचि इंद्रा । म्हणउनि धारा घाली मेघा ॥१॥ 
घाली धारा मेघ कडाडिला माथा । वरी अवचिता देखियेला ॥२॥ 
देखती पाऊस वोळला गोपाळ । भ्याले हे सकळ विचारिती ॥३॥ 
विचार पडला विसरले खेळ । अन्याय गोपाळ म्हणती केला ॥४॥ 
लागले से गोड न कळे ते काळी | भेणे वनमाळी आठविती ॥५॥ 
आता कायकैसा करावा विचार | गोधनासी थार आपणिया ॥६॥ 
यांचिया विचारे होणार ते काई । तुका म्हणे ठायी वेडावली ॥७॥ 
४५६५ पृ ७६५ (शासकीय), ३८६६ पृ ६८१ (शिरवळकर) 


५९ 


वेडावली काय करावे या काळी । म्हणे वनमाळी गोपाळांसी ॥१॥ 
शिरी धरू गोवर्धन उचलूनि । म्हणे तुम्ही कोणी भिऊ नका ॥२॥ 

नका सांडू कोणी आपला आवांका | मारिता या हाका आरोळिया ॥३॥ 
अशंकित चित्ते न वटे त्या खरे | धाकेच ते बरे म्हणती चला ॥४॥ 
चित्ती धाक परि जवळी अनंत । तुका म्हणे घात होऊ नेदी ॥५॥ 
४५६६ पृ ७६५ (शासकीय), ३८६७ पृ ६८१ (शिरवळकर) 


६० 
नेदी दुःख देखो दासा नारायण । ठेवी निवारून आल्या आधी ॥१॥ 
आधी पुढे शुध्द करावा मारग | दासा मागे मग सुखरूप ॥२॥ 

पर्वतासि हात लाविला अनंते । तो जाय वरते आपेआप ॥३॥ 
आपल्या आपण उचलिला गिरी । गोपाळ हे करी निमित्यासि ॥४॥ 
निमित्य करुनी करावे कारण । करिता आपण कळो नेदी ॥५॥ 
दिनाचा कृपाळू पतितपावन । हे करी वचन साच खरे ॥६॥ 
सांगणे न लगे सुखदुःख दासा । तुका म्हणे ऐसा कृपावंत ॥७॥ 
४५६७ पृ ७६५ (शासकीय), ३८६८ पृ ६८१ (शिरवळकर) 


६१ 

कृपावंते हाक दिली सकळीका । माजिया रे नका राहो कोणी ॥१॥ 
निघाले या भेणे पाउसाच्या जन । देखे गोवर्धन उचलिला ॥२॥ 
लाविले गोपाळ फेरी चहूकडे । हासे फुंदे रडे कोणी धाके ॥३॥ 
धाके ही सकळ निघाली भीतरी । उचलिला गिरी तयाखाली ॥४॥ 
तयाखाली गाई वत्से आली लोक । पक्षी सकळीक जीवजाति ॥५॥ 
जिही म्हणविले हरीचे अंकित । जातीचे ते होत कोणी तरी ॥६॥ 
जाति कुळ नाही तयासी प्रमाण । अनन्या अनन्य तुका म्हणे ॥७॥ 
४५६८ पृ ७६६ (शासकीय), ३८६९ पृ ६८२ (शिरवळकर) 


६२ 

म्हणविती भक्‍त हरीचे अंकित । करितो अनंत हित त्यांचे ॥१॥ 

त्यांसी राखे बळे आपुले जे दास । कळिकाळासि वास पाहो नेदी ॥२॥ 
पाउस न येता केली यांची थार | लागला तुषार येऊ मग ॥३॥ 

येउनि दगड बैसतील गिरी । वरुषला धारी शिळाचिये ॥४॥ 

शिळांचिये धारी वरुषला आकांत | होता दिवस सात एक सरे ॥५॥ 
एक सरे गिरि धरिला गोपाळी । होतो भाव बळी आम्ही ऐसे ॥६॥ 

ऐसे कळो आले देवाचिया चित्ता । म्हणे तुम्ही आता हात सोडा ॥७॥ 


हासती गोपाळ करुनी नवल । आइकोनि बोल गोविंदाचे ॥८॥ 
दावितील डोया गुडघे कोपर । फुटले ते भार उचलिता ॥९॥ 

भार आम्हा वरी घालुनि निराळा । राहिलासी डोळा चुकवुनि ॥१०॥ 
निमित्य अंगुळी लावियेली बरी । पाहो कैसा गिरी धरितोसि ॥११॥ 
सिणले हे होते ठायींच्या त्या भारे । लटिकेचि खरे मानुनिया ॥१२॥ 
यांणी अंत पाहो आदरिला याचा । तुका म्हणे वाचा वाचाळ ते ॥१३॥ 
४५६९ पृ ७६६ (शासकीय), ३८७० पृ ६८२ (शिरवळकर) 

६३ 

वाचाळ लटिके अभक्त जे खळ । आपुले ते बळ वाखाणीती ॥१॥ 
बळे हुंबरती सत्य त्या न कळे । नुघडती डोळे अंधळ्यांचे ॥२॥ 
आसुडिल्या माना हात पाय नेटे । तव भार बोटे उचलिला ॥३॥ 
लटिकाचि आम्ही सीण केला देवा । कळो आले तेव्हा सकळांसी ॥४॥ 
आले कळो तुका म्हणे अनुभवे । मग अहंभावे सांडवले ॥५॥ 

४५७० पृ ७६६ (शासकीय), ३८७१ पृ ६८२ (शिरवळकर) 


६४ 
सांडवले सकळांचे अभिमान । आणिले शरण लोटांगणी ॥१॥ 
लोटांगणी आले होउनीया दीन । मग नारायण म्हणे भले ॥२॥ 

भला आजी तुम्ही केला साच पण । गिरि गोवर्धन उचलिला ॥३॥ 
लागती चरणा सकळ ते काळी । आम्हा मध्ये बळी तूचि एक ॥४॥ 
एका तुजविण नयो आम्ही कामा । कळो कृष्णा रामा आले आजी ॥५॥ 
आजी वरी आम्हा होता अभिमान । नेणता चरण महिमा तुझा ॥६॥ 
तुझा पार आम्ही नेणो नारायणा । नखी गोवर्धना राखियेले ॥७॥ 
राखियेले गोकुळ आम्हा सकळांसी । दगडांच्या राशी वरुषता ॥८॥ 
वणवि ते काय तुझे महिमान । धरिती चरण सकळीक ॥९॥ 

सकळ ही तान विसरली भूक । सकळ ही सुख दिले त्यांसी ॥१०॥ 
त्यांसी कळो आला वैकुंठनायका । तुका म्हणे लोक निर्भर ते ॥११॥ 
४५७१ पृ ७६७ (शासकीय), ३८७२ पृ ६८३ (शिरवळकर) 


६५ 

लोका कळो आला देव आम्हा मधी । टाकिली उपाधि तिही शंका ॥१॥ 
शंका नाही थोरा लाहाना जीवासी । कळला हा हृषीकेशी मग ॥२॥ 

मग मनी जाले निर्भर सकळ । संगे लोकपाळ कृष्णाचिया ॥३॥ 
कृष्णाचिया ओव्या गाणे गाती गीत । कृष्णमय चित्त जाले त्यांचे ॥४॥ 
त्यांसी ठावा नाही बाहेतील भाव । अंतरीच वाव सुख जाले ॥५॥ 


सुखे तया दिस न कळे हे राती । अखंड या ज्योती गोविंदाची ॥६॥ 
चिंतनेचि धाली न लगे अन्नपाणी । तुका म्हणे मनी समाधान ॥७॥ 
४५७२ पृ ७६७ (शासकीय), ३८७३ पृ ६८३ (शिरवळकर) 


६६ 

समाधान त्यांची इंद्रिये सकळ । जया तो गोपाळ समागमे ॥१॥ 
गोविंदाचा जाला प्रकाश भीतरी । मग त्या बाहेरी काय काज ॥२॥ 
काज काम त्यांचे सरले व्यापार । नाही आप पर माझे तुझे ॥३॥ 
माया सकळांची सकळां ही वरी । विषय ते हरी दिसो नेदी ॥४॥ 
दिसे तया आप परावे सारिखे । तुका म्हणे सुखे कृष्णाचिया ॥५॥ 
४५७३ पृ ७६७ (शासकीय), ३८७४ पृ ६८३ (शिरवळकर) 


न 
कृष्णाचिया सुखे भुक नाही तान । सदा समाधान सकळांचे ॥१॥ 
कळलेचि नाही जाले किती दिस । बाहेरील वास विसरली ॥२॥ 
विसरु कामाचा तुका म्हणे जाला । उद्वेग राहिला जावे यावे ॥३॥ 
४५७४ पृ ७६७ (शासकीय), ३८७५ पृ ६८३ (शिरवळकर) 


६८ 
जावे बाहेरी हा नाठवे विचार । नाही समाचार ठावा काही ॥१॥ 
काही न कळे ते कळो आले देवा । मांडिला रिघावा कवतुक ॥२॥ 
कवतुकासाठी भक्‍त देहावरी । आणिताहे हरी बोलावया॥३॥ 

यांसी नाव रूप नाही हा आकार । कळला साचार भक्तां मुखे ॥४॥ 
मुखे भक्‍तांचिया बोलतो आपण । अंगसंगे भिन्न नाही दोघा ॥५॥ 
दोघे वेगळाले लेखिल जो कोणी । तयाचा मेदिनी बहु भार ॥६॥ 
तयासी घडली सकळ ही पापे । भक्‍तांचिया कोपे निंदा द्वेषे ॥७॥ 
द्वेषियाचा संग न घडावा कोणा । विष जेवी प्राणा नाश करी ॥८॥ 
करिता आझ्ठके निंदा या संतांची । तया होती तेचि अधःपात ॥९॥ 
पतन उध्दार संगाचा महिमा । त्यजावे अधमा संत सेवी ॥१०॥ 
संतसेवी जोडे महालाभरासी । तुका म्हणे यासी नाश नाही ॥११॥ 
४५७५ पृ ७६७ (शासकीय), ३८७६ पृ ६८४ (शिरवळकर) 


६९ 
नाही नाश हरी आठविता मुखे । जोडतील सुखे सकळ ही ॥१॥ 
सकळी ही सुखे वोळली अंतरी । मग त्याबाहेरी काय काज ॥२॥ 


येऊ विसरली बाहेरी गोपाळे । तल्लीन सकळे कृष्णसुखे ॥३॥ 
सुख ते योगिया नाही समाधीस । दिले गाई वत्स पशु जीवा ॥४॥ 
वारला पाऊस केव्हा नाही ठावा | तुका म्हणे देवावाचूनिया ॥५॥ 
४५७६ पृ ७६८ (शासकीय), ३८७७ पृ ६८४ (शिरवळकर) 


७० 

यांसी समाचार सांगतो सकळा । चलावे गोकुळा म्हणे देव ॥१॥ 

देव राखे तया आडलिया काळे । देव सुखफळे देतो दासा ॥२॥ 
दासा दुःख देखों नेदी आपुलिया । निवारी आलिया न कळता ॥३॥ 
नाही मेघ येता जाता देखियेला । धारी वरुषला शिळांचिये ॥४॥ 
एवढे भक्तांचे सांकडें अनंता । होय निवारिता तुका म्हणे ॥५॥ 
४५७७ पृ ७६८ (शासकीय), ३८७८ पृ ६८४ (शिरवळकर) 


७१ 

काकुलती एके पाहाती बाहेरी । तया म्हणे हरी वोसरला ॥१॥ 
वोसरला मेघ आला होता काळ । बाहेरी सकळ आले लोक ॥२॥ 
कवतुक जाले ते काळी आनंद । कळला गोविंद साच भावे ॥३॥ 
भावे तयापुढे नाचती सकळे । गातील मंगळे ओव्या गीत ॥४॥ 
गीत गाती ओव्या रामकृष्णावरी । गोपाळ मोहोरी वाती पांवे ॥५॥ 
वत्से गाई पशु नाचती आनंदे । वेधलिया छंदे गोविंदाच्या ॥६॥ 
चित्त वेधियेले गोविंदे जयाचे । कोण ते दैवाचे तयाहुनी ॥७॥ 
तयाहुनी कोणी नाही भाग्यवंत । अखंड सांगात गोविंदाचा ॥८॥ 
गोविंदाचा संग तुका म्हणे ध्यान । गोविंद ते जन गोकुळीचे ॥९॥ 
४५७८ पृ ७६८ (शासकीय), ३८७९ पृ ६८४ (शिरवळकर) 


७२ 

गोकुळीची गती कोण जाणे परी । पाहो आला वरी इंद्रराव ॥१॥ 
इंद्रापाशी मेघ बोलती बडिवार | सकळ संहार करुनि आलो ॥२॥ 
आता जीव नाही सांगाया ते रानी । पुरिले पाषाणी शिळाधारी ॥३॥ 
रिता कोठे नाही राहो दिला ठाव । जल्पती तो भाव न कळता ॥४॥ 
न कळता देव बळे हुंबरती । साच ते पावती अपमान ॥५॥ 

माव न कळता केली तोंडपिटी । इंद्र आला दृष्टी पाहावया ॥६॥ 
पाहता ते आहे जैसे होते तैसे । नाचती विशेषे तुका म्हणे ॥७॥ 


७३ 

नाचता देखिली गाई वत्से जन । विस्मित होऊन इंद्र ठेला ॥१॥ 
लागला पाऊस शिळांचिये धारी । वाचली ही परी कैसी येथे ॥२॥ 
येथे आहे नारायण संदेह नाही । विघ्न केले ठायी निर्विघ्न ते ॥३॥ 
विचारिता उचलिला गोवर्धन | अवतार पूर्ण कळो आला ॥४॥ 
आला गौळियांच्या घरा नारायण । करितो स्तवन इंद्र त्यांचे ॥५॥ 
त्यांच्या पुण्या पार कोण करी लेखा । न कळे चतुर्मुखा ब्रम्हयासि ॥६॥ 
सीणता जो ध्याना न ये एकवेळा । तो तया गोपाळा समागमे ॥७॥ 
समागमे गाई वत्स पुण्यवंता । देह कुर्वाळिता अंगसंग ॥८॥ 

संग जाला मायबापां लोकपाळा । आळिंगिती गळा कंठाकंठ ॥९॥ 
करिते हे जाले स्तुती सकळीक । देव इंद्रादिक गोविंदाची ॥१०॥ 
करितील वृष्टी पुष्पवरुषाव । देवआदिदेव पूजियेला ॥११॥ 
पुष्पांजुळी मंत्र घोष जयजयकार । दुमदुमी अंबर नेणे नादे ॥१२॥ 
नामाचे गजर गंधर्वा चीं गाणी । आनंद भुवनी न माये तो ॥१३॥ 

तो सुखसोहळा अनुपम्य रासी । गोकुळी देवासी दोही ठायी ॥१४॥ 
दोही ठायी सुख दिले नारायणे । गेला दरुषणे वैरभाव ॥१५॥ 
भावना भेदाची जाय उठाउठी । तुका म्हणे भेटी गोविंदाचे ॥१६॥ 
४५८० पृ ७६९ (शासकीय), ३८८१ पृ ६८५ (शिरवळकर) 


७४ 

गोविंदाचे नाम गोड घेता वाचे । तेथे हे कइंचे वैरभाव ॥१॥ 

भावे नमस्कार घातले सकळी । लोटांगणे तळी महीवरी ॥२॥ 

वरी हात बाहे उभारिली देवे । कळलीया भावे सकळांच्या ॥३॥ 
सकळ ही वरी बहुडविले स्थळा । चलावे गोपाळा म्हणे घरा ॥४॥ 
राहिली ही नाचो गोविंदाच्या बोले । पडिलीया डोले छंदे होती ॥५॥ 
छंद तो नावरे आपणा आपला । आनंदाचा आला होता त्यांसी ॥६॥ 
त्यांच्या तुका म्हणे आनंदे सकळ । ठेंगणे गोपाळ समागमे ॥७॥ 
४५८१ पृ ७६९ (शासकीय), ३८८२ पृ ६८६ (शिरवळकर) 


७५ 

समागमे असे हरी नेणतिया । नेदी जाऊ वाया अंकितांसि ॥१॥ 
अंकिता सावध केले नारायणे | गोपाळ गोधने सकळीका ॥२॥ 
सकळही जन आले गोकुळासी । आनंद मानसी सकळांच्या ॥३॥ 
सकळांचा केला अंगीकार देवे | न कळता भावे वाचवी त्या ॥४॥ 
त्यां जाला निर्धार हरी आम्हांपासी । निवांत मानसी निर्भर ती ॥५॥ 


निर्भर हे जन गोकुळीचे लोक । केले सकळीक नारायणे ॥६॥ 
नारायण भय येऊ नेदी गांवा । तुका म्हणे नांवा अनुसरे त्या ॥७॥ 
४५८१ पृ ७७० (शासकीय), ३८८३ पृ ६८६ (शिरवळकर) 


७६ 

अनुसरे त्यांसी फिरो नेदी मागे । राहे समागमे अंगसंगे ॥१॥ 
अंगसंगे असे कर्म साक्ष देव । जैसा ज्याचा भाव तैसा राहे ॥२॥ 
फळपाकी देव देतील प्राणीये । तुका म्हणे नये सवे काही ॥३॥ 
४००८ पृ ६५५ (शासकीय), ३८८४ पृ ६८६ (शिरवळकर) 


७७ 
ये दशे चरित्र केले नारायणे । रांगता गोधने राखिताहे ॥१॥ 

हे सोंग सारिले या रूपे अनंते । पुढे ही बहु ते करणे आहे ॥२॥ 
आहे तुका म्हणे धर्म संस्थापणे | केला नारायणे अवतार॥३॥ 
४५८३ पृ ७७० (शासकीय), ३८८५ पृ ६८६ (शिरवळकर) 


छट 
अवतार केला संहारावे दुष्ट । करिती हे नष्ट परपीडा ॥१॥ 

परपीडा करी दैत्य कंसराव । पुढे तो ही भाव आरंभिला ॥२॥ 

लाविले लाघव पाहोनिया संधी । सकळा ही वधी दुष्टजना ॥३॥ 
दुष्टजन परपीडक जे कोणी । ते या चक्रपाणि न साहती ॥४॥ 

न साहवे दुःख भक्तांचे या देवा । अवतार घ्यावा लागे रूप ॥५॥ 

रूप हे चांगले रामकृष्ण नाम । हरे भवश्रम उच्चारिता ॥६॥ 
उच्चारिता नाम कंस वैरभावे । हरोनिया जीवे कृष्ण केला ॥७॥ 
कृष्णरूप त्यासी दिसे अवघे जन । पाहे तो आपण कृष्ण जाला ॥८॥ 
पाहिले दर्पणी आधील मुखासी । चतुर्भुज त्यासी तोचि जाला ॥९॥ 
जाली कृष्णरूप कन्या पुत्र भाज । तुका म्हणे राज्य सैन्य जन ॥१०॥ 
४५८४ पृ ७७० (शासकीय), ३८८६ पृ ६८६ (शिरवळकर) 


७९ 

सैन्य जन हासे राया जाले काई । वासपे तो ठायी आपणासी ॥१॥ 
आपणा आपण जयास ती तैसी । वैरभाव ज्यांसी भक्ति नाही ॥२॥ 
नाही याचा त्याचा भाव एकविध । म्हणउनी छंद वेगळाले ॥३॥ 
वेगळाल्या भावे ती तया हासती । तयास दिसती अवघी हरी ॥४॥ 
हरीला कंसाचा जीव भाव देवे । द्वेषाचिया भावे तुका म्हणे ॥५॥ 


४५८५ पृ ७७० (शासकीय), ३८८७ पृ ६८७ (शिरवळकर) 


८० 

द्वेषाचिया ध्याने हरीरूप जाले । भाव हारपले देहादिक ॥१॥ 
देहादिक कर्मे अभिमान वाढे । तया कंसा जोडे नारायण ॥२॥ 
नारायण जोडे एकविध भावे । तुका म्हणे जीवे जाणे लागे ॥३॥ 
४५८६ पृ ७७१ (शासकीय), ३८८८ पृ ६८७ (शिरवळकर) 


८१ 

जीवभाव त्याचा गेला अभिमान । म्हणउनी जन हासे कंसा ॥१॥ 
सावध करिता नये देहावरी । देखोनिया दुरी पळे जन ॥२॥ 

जन वन हरी जालासे आपण । मग हे लोचन झाकियेले॥३॥ 

झाकुनि लोचन मौन्ये चि राहिला । नाही आता बोलायाचे काम ॥४॥ 
बोलायासि दुजे नाही हे उरले । जन कृष्ण जाले स्वये रूप ॥५॥ 
रूप पालटले गुण नाम याती । तुका म्हणे भूती देव जाला ॥६॥ 
४५८७ पृ ७७१ (शासकीय), ३८८९ पृ ६८७ (शिरवळकर) 


८२ 

जालो स्वये कृष्ण आठव हा चित्ती । भेद भयवृत्ति उरली आहे ॥१॥ 
उरली आहे रूप नाव दिसे भिन्न । मी आणि हा कृष्ण आठवतो ॥२॥ 
तोवरी हा देव नाही तयापासी । आला दिसे त्यासी तोचि देव ॥३॥ 
देवरूप त्याची दिसे वरी काया । अंतरी तो भयाभीत भेदे ॥४॥ 

भेदे तुका म्हणे अंतरे गोविंद । साचे विण छंद वाया जाय ॥५॥ 
४५८८ पृ ७७१ (शासकीय), ३८९० पृ ६८८ (शिरवळकर) 


८३ 

वाया तैसे बोल हरीशी अंतर । केले होती चार भयभेदे ॥१॥ 
भेदभय गेले नोळखे आपणा । भेटी नारायणा कंसा जाली ॥२॥ 
जाली भेटी कंसा हरीशी निकट । सन्मुखचि नीट येरयेरा ॥३॥ 
येरयेरा भेटी युध्दाच्या प्रसंगी । त्याचे शस्त्र अंगी हाणितले ॥४॥ 
त्याचे वर्म होते ठावे या अनंता । तुका म्हणे सत्तानायक हा ॥५॥ 
४५८९ पृ ७७१ (शासकीय), ३८९१ पृ ६८८ (शिरवळकर) 


८४ 
नारायणे कंस चाणूर मर्दिला । राज्यी बैसविला उग्रसेन ॥१॥ 
उग्रसेन स्थापियेला शरणागत । पुरविला अंत अभकताचा ॥२॥ 


अवघेचि केले कारण अनंते । आपुलिया हाते सकळ ही ॥३॥ 
सकळ ही केली आपुली अंकित । राहे गोपीनाथ मथुरेसी ॥४॥ 
मथुरेसी आला वैकुंठनायक । जाले सकळीक एक राज्य ॥५॥ 
राज्य दिले उग्रसेना शरणागता । सोडविली माता पिता दोन्ही ॥६॥ 
सोडवणे धावे भक्ताच्या कैवारे । तुका म्हणे करे शस्त्र धरी ॥७॥ 
४५९० पृ ७७१ (शासकीय), ३८९२ पृ ६८८ (शिरवळकर) 


८५ 

धरी दोही ठायी सारखाचि भाव । देवकी वसुदेव नंद दोघे ॥१॥ 
दोन्ही एके ठायी केल्या नारायणे । वाढविला तिणे आणि व्याली ॥२॥ 
व्याला वाढला हा आपल्या आपण । निमित्या कारणे मायबापा ॥३॥ 
माय हा जगाची बाप नारायणा । दुजा करी कोण यत्न यासी ॥४॥ 
कोण जाणे याचे अंतरीचा भाव । कळो नेदी माव तुका म्हणे ॥५॥ 
४५९१ पृ ७७१ (शासकीय), ३८९३ पृ ६८८ (शिरवळकर) 


८६ 

दिनाचा कृपाळु दुष्टजना काळ । एकला सकळ व्यापक हा ॥१॥ 
हासे बोले तैसा नव्हे हा अनंत । नये पराकृत म्हणो यासी ॥२॥ 
यासी कळावया एक भक्तिभाव । दुजा नाही ठाव धांडोळिता ॥३॥ 
धांडोळिता श्रुति राहिल्या निश्चित । तो करी संकेत गोपीसवे ॥४॥ 
गोपिकाची वाट पाहे द्रुमातळी । मागुता न्याहाळी न देखता ॥५॥ 
न देखता त्यासी उठे बैसे पाहे । वेडावला राहे वेळोवेळा ॥६॥ 
वेळोवेळा पंथ पाहे गोपिकाचा | तुका म्हणे वाचा नातुडे तो ॥७॥ 
४५९२ पृ ७७२ (शासकीय), ३८९४ पृ ६८८ (शिरवळकर) 


८७ 
तो बोले कोमळ निष्ठुर साहोनि । कोपता गौळणी हास्य करी ॥१॥ 
करावया दास्य भक्तांचे निर्लज्ज । कवतुके रज माथा वंदी ॥२॥ 
दिले उग्रसेना मथुरेचे राज्य । सांगितले काज करी त्याचे ॥३॥ 
त्यासी होता काही अरिष्टनिर्माण । निवारी आपण शरणागता ॥४॥ 
शरणागता राखे सर्व भावे हरी । अवतार धरी तयासाठी ॥५॥ 

तया साठी वाहे सुदर्शन गदा । उभा आहे सदा सांभाळित ॥६॥ 
तळमळ नाही तुका म्हणे चित्ता । भक्‍तांचा अनंता भार माथा ॥७॥ 
४५९३ पृ ७७२ (शासकीय), ३८९५ पृ ६८९ (शिरवळकर) 


८८ 

मारिले असुर दाटले मेदिनी । होते कोणाकोणी पीडित ते ॥१॥ 
ते हा नारायण पाठवी अघोरा । संतांच्या मत्सरा घातावरी ॥२॥ 
वारिले ते दूतीयमाचिया दंडी । नुच्चरिता तोंडी नारायण ॥३॥ 
नारायण नाम नावडे जयासी । ते जाले मिरासी कुंभपाकी ॥४॥ 
कुंभपाकी सेल मान तो तयांचा । तुका म्हणे वाचा संतनिंदा ॥५॥ 
४५९४ पृ ७७२ (शासकीय), ३८९६ पृ ६८९ (शिरवळकर) 


८९ 

वास नारायणे केला मथुरेसी । वधूने दुष्टांसी तये ठायी ॥१॥ 

ठायी पितियाचे मानी उग्रसेना । प्रतिपाळ जनांसहित लोका ॥२॥ 
लोका दुःख नाही मागील आठव । देखियेला देव दृष्टी त्यांनी ॥३॥ 
देखोनिया देवा विसरली कंसा । ठावा नाही ऐसा होता येथे ॥४॥ 
येथे दुजा कोणी नाही कृष्णाविणे । ऐसे वाटे मने काया वाचा ॥५॥ 
काया वाचा मन कृष्णी रत जाले । सकळा लागले कृष्णध्यान ॥६॥ 
ध्यान गोविंदाचे लागले या लोका । निर्भर हे तुका म्हणे चित्ती॥७॥ 
४५९५ पृ ७७२ (शासकीय), ३८९७ पृ ६८९ (शिरवळकर) 


२९० 

चिंतले पावली जया कृष्णभेटी । एरवी ते आटी वायाविण ॥१॥ 
वासना धरिती कृष्णाविणे काही । सीण केला तिही साधनांचा ॥२॥ 
चाळविले डंबे एक अहंकारे । भोग जन्मांतरे न चुकती ॥३॥ 

न चुकती भोग तपे दाने व्रते । एका त्या अनंतेवाचूनिया ॥४॥ 
चुकवुनि जन्म देईल आपणा । भजा नारायणा तुका म्हणे ॥५॥ 
४५९६ पृ ७७३ (शासकीय), ३८९८ पृ ६८९ (शिरवळकर) 


९१ 

भजल्या गोपिका सर्व भावे देवा । नाही चित्ती हेवा दुजा काही ॥१॥ 
दुजा छंदु नाही तयांचिये मनी । जागृति स्व्प्नी कृष्णध्यान ॥२॥ 
ध्यान ज्या हरीचे हरीसी तयांचे । चित्त ग्वाही ज्यांचे तैशा भावे ॥३॥ 
भाग्ये पूर्वपुण्ये आठविती लोक । अवघे सकळीक मथुरेचे ॥४॥ 
मथुरेचे लोक सुखी केले जन । तेथे नारायण राज्य करी ॥५॥ 

राज्य करी गोपीयादवांसहित । कर्मिले बहुतकाळ तेथे ॥६॥ 

तेथे दैत्यी उपसर्ग केला लोका | रचिली द्वारका तुका म्हणे ॥७॥ 
४५९७ पृ ७७३ (शासकीय), ३८९९ पृ ६९० (शिरवळकर) 


९२ 

रचियेला गाव सागराचे पोटी । जडोनि गोमटी नानारत्ने ॥१॥ 

रत्न खणोखणी सोनियाच्या भिंती । लागलिया ज्योति रविकळा ॥२॥ 
कळा सकळ ही गोविंदाचे हाती । मंदिरे निगुती उभारिली ॥३॥ 
उभारिली दुर्ग दारवंठे फांजी । कोटी चर्या माजी शोभलिया ॥४॥ 
शोभले उत्तम गाव सागरात | सकळा सहित आले हरी ॥५॥ 

आला नारायण द्वारका नगरा । उदार या शूरा मुगुटमणी ॥६॥ 
निवडीना याति समानचि केली । टणक धाकुली नारायणे ॥७॥ 
नारायणे दिली अक्षई मंदिरे । अभंग साचारे सकळांसी ॥८॥ 

सकळ ही धर्मशीळ पुण्यवंत । पवित्र विरक्त नारीनर ॥९॥ 

रचिले ते देवे न मोडे कवणा | बळियाचा राणा नारायण ॥१०॥ 
बळबुध्दीनीति देवाच सारिखी । तुका म्हणे मुखी गाती ओव्या ॥११॥ 
४५९८ पृ ७७३ (शासकीय), ३९०० पृ ६९० (शिरवळकर) 


९३ 

गाती ओव्या कामे करिता सकळे । हालविता बाळे देवावरी ॥१॥ 
क्रद्धीसिध्दी दासी दारी ओळंगती । सकळ संपत्ति सर्वा घरी ॥२॥ 
घरी बैसलिया जोडले निधान । करिती कीर्तन नरनारी ॥३॥ 
नारीनर लोक धन्य त्यांची याति । जयासी संगती गोविंदाची ॥४॥ 
गोविंदे गोविंद केले लोकपाळ । चिंतने सकळ तुका म्हणे ॥५॥ 
४५९९ पृ ७७४ (शासकीय), ३९०१ पृ ६९० (शिरवळकर) 

९४ 

काही चिंता कोणा नाही कोणेविशी । करी द्वारकेसी राज्य देव ॥१॥ 
द्वारकेसी राज्य करी नारायण । दुष्ट संहारून धर्म पाळी ॥२॥ 

पाळी वेदआज्ञा ब्राम्हणांचा मान । अतीतपूजन वैष्णवांचे ॥३॥ 
अतीत अलिप्त अवघिया वेगळा । नाही हा गोपाळा अभिमान ॥४॥ 
अभिमान नाही तुका म्हणे त्यासी । नेदी आणिकांसी धरू देव ॥५॥ 
४६०० पृ ७७४ (शासकीय), ३९०२ पृ ६९० (शिरवळकर) 

रद 

धरियेले रूप कृष्ण नाम बुंथी । परब्रम्ह क्षिती उतरले ॥१॥ 

उत्तम हे नाम राम कृष्ण जगी । तरावयालागी भवनदी ॥२॥ 
दिनानाथ ब्रिदे रुळती चरणी । वंदितील मुनी देव क्रषि ॥३॥ 

क्रषी मुनी भेटी दिली नारायणे । आणिक कारणे बहु केली ॥४॥ 
बहु कासावीस जाला भक्‍्तांसाटी । तुका म्हणे आटी सोसियेली ॥५॥ 


४६०१ पृ ७७४ (शासकीय), ३९०३ पृ ६९१ (शिरवळकर) 


९६ 

सोसियेला आटी गर्भवास फेरे । आयुधांचे भारे वागविता ॥१॥ 
वाहोनि सकळ आपुलिये माथा | भार दासा चिंता वाहो नेदी ॥२॥ 
नेदी काळाचिये हाती सेवकासी । तुका म्हणे ऐसी ब्रिदावळी॥३॥ 
४६०२ पृ ७७४ (शासकीय), ३९०४ पृ ६९१ (शिरवळकर) 


९७ 

ब्रिदावळी ज्याचे रुळते चरणी । पाउले मेदिनी सुखावे त्या ॥१॥ 
सुखावे मेदिनी कृष्णाचिये चाली । कुंकुमे शोभली होय रेखा ॥२॥ 
होउनि भ्रमर पाउलांचे सुख । घेती भक्‍त मुख लावुनीया ॥३॥ 
याचसाटी धरियेला अवतार । सुख दिले फार निजदासा ॥४॥ 

निज सुख तुका म्हणे भक्‍ता ठावे । तींही च जाणावे भोगू त्यासी ॥५॥ 
४६०३ पृ ७७४ (शासकीय), ३९०५ पृ ६९१ (शिरवळकर) 


र्ट 

भोगिला गोपिका यादवा सकळा । गौळणीगोपाळा गाईवत्सा ॥१॥ 
गाती धणीवरी केला अंगसंग | पाहिला श्रीरंग डोळेभरी ॥२॥ 

भक्ति नवविधा तयांसी घडली । अवघीच केली कृष्णरूप ॥३॥ 

रूप दाखविले होता भिन्न भाव । भक्‍त आणि देव भिन्न नाही ॥४॥ 
नाही राहो दिले जाता निजधामा । तुका म्हणे आम्हांसहित गेला ॥५॥ 
४६०४ पृ ७७४ (शासकीय), ३९०६ पृ ६९१ (शिरवळकर) 


९९ 

गेला कोठे होता कोठुनिया आला । सहज व्यापला आहे नाही ॥१॥ 
आहे साच भावे सकळव्यापक | नाही अभाविक लोका कोठे ॥२॥ 
कोठे नाही ऐसा नाही रिता ठाव । अनुभवी देव स्वये जाले ॥३॥ 
जातो येतो आम्ही देवाचे सांगात | तुका म्हणे गात देवनाम ॥४॥ 
४६०५ पृ ७७५ (शासकीय), ३९०७ पृ ६९१ (शिरवळकर) 


१०० 

मना वाटे तैसी बोलिलो वचने । केली धिटपणे सलगी देवा ॥१॥ 
वाणी नाही शुध्द याति एक ठाव । भक्ति नेणे भाव नाही मनी ॥२॥ 
नाही जाले ज्ञान पाहिले अक्षर । मानी जैसे थोर थोरी नाही ॥३॥ 
नाही मनी लाज धरिली आशंका । नाही भ्यालो लोका चतुरांसी ॥४॥ 


चतुरांच्या राया मी तुझे अंकित । जालो शरणागत देवदेवा ॥५॥ 
देवा आता करी सरतीही वचने । तुझ्या कृपादाने बोलिलो ती ॥६॥ 
तुझे देणे तुझ्या समर्पूनि पायी । जालो उतरायी पांडुरंगा ॥७॥ 
रंकाहुनी रंक दास मी दासांचे । सामर्थ्य हे कैचे बोलावया ॥८॥ 
बोलावया पुरे वाचा माझी कायी। तुका म्हणे पायी ठाव द्यावा ॥९॥ 
४६०६ पृ ७७५ (शासकीय), ३९०८ पृ ६९२ (शिरवळकर) 


१०१ 

चारी वेद ज्याची कीर्ती वाखाणिती । प्रत्यक्ष ये मूर्ति विठोबाची ॥१॥ 

चहु युगांचे हे साधन साधिले । अनुभवा आले आपुलिया ॥२॥ 

एवढे करुनी आपण निराळा । प्रत्यक्ष डोळा दाखविले ॥३॥ 

दावुनि सकळ प्रमाणाच्या युक्ति । जयजयकार करिती अवघे भक्‍त ॥४॥ 
भक्ति नवविधा पावली मुळची । जनार्दननामाची संख्या जाली ॥५॥ 
नवसे ओव्या आदरे वाचिता । त्याच्या मनोरथा कार्यसिद्धी ॥६॥ 

सीमा न करवे आणिक ही सुखा । तुका म्हणे देखा पांडुरंगा ॥७॥ 
४६०७ पृ ७७५ (शासकीय) 


आधी होता वाघ्या दैवयोगे जाला पाग्या | 
त्याचा येळकोट राहीना मूळ स्वभाव जाईना ॥ 
आधी होता ग्रामजोशी राज्य पद आले त्याशी । 
त्याचे पंचांग राहीना मूळ स्वभाव जाईना ॥ 
आधी होती दासी पट्टराणी केले तिसी । 

तिचे हिंडणे राहीना मूळ स्वभाव जाईना ॥ 
आधी होता संतसंग तुका झाला पांडुरंग | 
त्याचे भजन राहीना मूळ स्वभाव जाईना ॥ 


अंतरी निर्मळ वाचेचा रसाळ । त्याचे गळा माळ असो नसो ॥१॥ 
आत्मानुभवी चोखाळिल्या वाटा | त्याचे माथा जटा असो नसो ॥२॥ 
परस्त्रीचे ठायी जो का नपुंसक । त्याचे अंगा राख असो नसो ॥३॥ 
परद्रव्य अंध निंदेसी जो मुका । तोची संत देखा तुका म्हणे ॥४॥ 


